











आपल्या निर्मात्याचा अंतिम व सुरक्षित 
संदेश जे 
“संपूर्ण मानवजातीसाठी मार्गदर्शन आहे.” 


पवित्र कुरआन 


सरळ मराठीत स्पष्टीकरण 


























पवित्र कुरआन: सरळ मराठीत स्पष्टीकरण 


अनुवादक  : मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेब 


संस्करण : 0ल%७&-2014 
पृष्ठ : 750 
प्रकाशक 
मुद्रक 
सर्वसाधरण सूचना 


पवित्र कुरआनाच्या या मराठी भाषंतराला लिहिण्याची अल्लाहने आपल्या 
असीम कृपेने मला अवसर प्रदान केले आहे. 

कोणीही बुक सेलर, पुस्तक विक्रेता किंवा मुद्रक या मराठी भाषंतराला पुन्हा 
प्रकाशित करू इच्छित असेल तर त्याच्या कडून रॉयल्टी वगैरे काहीच न 
घेता, केवळ अल्लाहच्या प्रसन्नते खातीर फक्त या अटीवर छापण्याची व 
प्रकाशित करण्याची अनुमती देतो की, यात कसलाही परिवर्तन अथवा 
फेरबदल करू नये. तसेच अन्य कोणी बुक सेलर, मुद्रक किंवा प्रकाशकही या 
मराठी अनुवादला प्रकाशित करू इच्छित असेल तर त्याला छापण्यास मनाई 
करू नय. 


भाष्यकार व अनुवादक 
मौलाना अब्दुल करीम पारेख 

















पवित्र कुरआन 3 एक परिचय 








निवेदन 

प्रिय बंधु व भगिनिंनो, 

> पवित्र कुरआन ही ईशश्‍वरवाणी, ईश्वरीय ग्रंथ आहे. हा आम्ही 
सर्वांच्या निर्मात्याचा आम्हा सर्वांसाठी असलेला सुरक्षित संदेश व 
आदेश आहे. 

> हा ग्रंथ फक्त मुसलमानांचाच नव्हे तर खुद माझ्या स्वतःच्या 
मालकाच्या (ईश्‍वराच्या) ग्रंथ आहे, ही खात्री पुर्वक धारणा मनात 
बाळगून असणे व तसे समजून ह्या ग्रंथाचे मान सन्मान करणे, ही 
नम्र विनंती. 

> वेळ निश्‍चित करून दर रोज नियमीतपणे याचे वाचण करीत राहणे 
व एकदाचे पूर्णपणे वाचण संपवणे. स्नाना नंतरची वेळ अध्य्यनास 
अती उत्तम. 

> वाचण झाल्यास आदरासह सुरक्षित उंच स्थानी ठेवणे. 

> कृपया ग्रंथ वाचन झाल्यानंतर सुद्धा सुरक्षित ठेवणे, यास न 
फाडणे, किंवा याच्या पानास रद्दीत न टाकणे. 

> वाचतांना काही प्रश्‍न पडल्यास किंवा शंका निर्माण झाल्यास ते 








एका कापीवर नोट करून खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधून 
खुलासा पाहणे. 


























पवित्र कुरआन 4 एक परिचय 














साकेतिक अक्षरांबाबत 





. (स.) : पैगंबर हजरत मुहम्मद यांचे नाव ज्या ठिकाणी येईल तिथे 
दरूद शरीफ पढणे आवश्यक आहे, म्हणजे 'सल्लल्लाहु अलेहि 
वसल्लम' असे पढणे याचा अर्थ असा की, अल्लाहतर्फे कूपा व सलाम 
असो हजरत मुहम्मद यांच्यावर. ज्या ठिकाणी पैगंबर हजरत मुहम्मद 
यांचे शुभ-नाम आले आहे त्या ठिकाणी आम्ही (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) किंवा फक्त (स.) संक्षिप्तपणे लिहिले आहे. या संकेतानुसार 
पैगंबर मुहम्मद यांचा आदर सन्मान राखण्यासाठी दरूद शरीफ पढणे 
आवश्यक आहे. 

. (अ,) : पैगंबर, रसूल किंवा फरिशत्यांचे नाव आल्यावर 'अलेहिस्सलाम' 
असे म्हटले जाते. याला आम्ही सांक्षिप्त रूपाने (अ.) असे लिहिले 
आहे, अशा वेळी अलैहिस्सलाम वाचले जावे अर्थात अल्लाहची 
त्यांच्यावर सलामती असो. 

. (रजि.) : रजि अल्लाहु अन्हु किंवा अनेक वचन असेल तर रजि 
अल्लाहु तआला अन्हुम म्हटले जाईल अर्थात अल्लाह त्यांच्याशी राजी 
झाला. हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या कोणत्याही जवळच्या सहाबी किंवा 
साथीदाराचे नाव आल्यास, त्यांचा आदर राखण्यासाठी या शब्दांचा 
उपयोग करावा. 

. (रह.) : रहमतुल्लाही तआला अलैह किंवा अनेक वचन असेल तर 
रहमतुल्लाही तआला अलेहीम म्हटले जाईल अर्थात त्यांच्यावर 
अल्लाहची कृपा असो. वर उल्लेखित व्यक्तिंच्या व्यतिरित्क निधन 
पावलेल्या इतर महत्वाच्या व्यक्तिंच्या नाव आल्यास, त्यांचा आदर 
राखण्यासाठी या शब्दांचा उपयोग करावा. 

5. (सजदा नं) हे निशाण आम्ही त्या आयतींच्या शेवटी लावले आहे. 
ज्यांचे पठण झाल्यावर किंवा ऐकल्यावर सजदा करणे आवश्यक 
असते. कुरआनात 14 ठिकाणी अशी आहेत की, जिथे पढल्यावर 
सजदा करणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी सजद्याच्या आयती आल्या 
आहेत तिथे आम्ही हे निशाण लावले आहे. 















































। पवित्र कुरआन 5 एक परिचय 














कुरआन आणि कुरआन धारक : 

पवित्र कुरआन अल्लाहची वाणी आहे सर्वात जास्त मान प्रतिष्ठा 
राखणाऱ्या पालनकर्त्या अल्लाहचे अनेक गुणविशेष आहेत. त्यापैकी एक 
हा की, त्याची वाणी अविनाशी, कधीही न मिटणारी आहे. म्हणून पवित्र 
कुरआन हे अविनाशी व कायम टिकणारे आहे. सुरवातीपासून ठरल्या 
प्रमाणे कुरआनधारक पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम) यांनी 
जेव्हा वयाची चाळीशी पूरी केली तेव्हा सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने सर्व जगतांची 
कृपा असलेल्या पैगंबर (स.) याच्यावर कुरआन उतरविण्यास सुरूवात 
केली. आणि अल्लाहने आपल्या या वाणीस जी 'लौहे महफुज' मध्ये 
होती, अक्षर आणि शब्दांचा साज चढवून आयती व सूरतीच्या स्वरूपात 
दासांच्या अर्थात सर्व मानवजातीच्या मार्गदर्शनाकरीता उतरविली ज्यात 
सहीफा इब्राहीम, तौरात, जबूर आणि इन्जील हे प्रसिद्ध मार्गदर्शन ग्रंथ 
आहेत जे आकाशातून अवतरीत झाले. परंतू काल चक्रावर जेव्हा 
ग्रंथधारक समूहांनी आपला प्रभाव पाडणे बंद केले, तेव्हा अल्लाहच्या 
ग्रंथाचा विसर पडला, ज्याचा परिणाम हा झाला की, नकली धार्मिक 
नेत्यांनी अल्लाहच्या ग्रंथांमध्ये फेरबदल केला, ज्यामुळे इस्लाम धर्म 
कित्येक भागात विभागला जाऊन उलट सुलट स्वरूपात आपले 
अस्तित्व टिकवून राहिला. परंतु त्याची अनेक नावे पडली आणि प्रत्येक 
पंथ अलग अलग नावाने प्रसिद्ध झाला. आणि मानवजाती अनेक धार्मिक 
पंथांमध्ये विभागली गेली. परिणामी प्रत्येक पंथ शुद्ध एकेश्‍वरवाद आणि 
सदाचाराच्या पैगंबरीय शिकवणीपासून दूर झाला आणि शिक व 
बिदअत, भौतिकवाद यांनी ग्रंथधारक समूहांवर घेरा टाकला. तेव्हा फार 
बिघाड झाला की, सत्य धर्म वेग वेगळया धर्मामध्ये वाटला जाऊन 
लोकांच्या नजरेपासून दूर झाला. 














हजरत ईसा यांची शुभ वार्ता : 

हळू हळू मानवजाती एका अशा ठिकाणी पोहचली की, जेथून तिने ज्ञान 
व लेखणी आणि मनाचा नजरेने संशोधनाच्या मार्गावर चालायला 
सुरूवात केली मग ती वेळ आली की, मानवजाती ज्ञान व लेखन 
कलेच्या मैदानावर आली आणि हिच ती वेळ होती जी 

“शुभ समाचार ऐकविण्यासाठी आलो आहे त्या पैगंबरचा, जो माझ्या 
नंतर येणार आहे, ज्याचे नाव अहेमद असेल' 




















पवित्र कुरआन 6 एक परिचय 














हे वचन पूर्ण होण्याची होती, आणि अल्लाहचे पैगंबर हजरत इब्राहीम 
(अ.) यांची खालील दुआं उघडपणे दिसून येण्याची हीच वेळ होती. 

'हे आमच्या पालनकर्त्या! पाठव यांच्यात एक संदेश पोहचविणारा, जो 
त्यांच्यापैकीच असावा, वाचून ऐकविल त्यांना तुझ्या आयती आणि 
शिकविल त्यांना ग्रंथ व बुद्धिमत्तेच्या गोष्टी आणि त्यांना स्वच्छ पवित्र 
करील, खरा जबरदस्त, हिकमत, बुद्धि, कौशल्य राखणारा तूच आहेस.' 
(कुरआन 2:129) 

अशाच प्रसंगी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना जगात पाठविले गेले. जगाच्या 
शेवट होईपर्यंतची जबाबदारी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यावर टाकली 
गेली. आणि पवित्र कुरआन स्वरूपात पैगंबर (स.) यांना आकाशातून 
अवतरलेला एक मार्गदर्शक ग्रंथ प्रदान केला गेला. 








एक आसमानी बोधपत्र: 

आता हेच पवित्र कुरआन आहे, ज्यास मानणारे कोटी कोटींच्या संख्येत 
आहेत. ज्यास पूर्णपणे तोंडी पाठ केलेले लाखो लोक आहेत आणि 
कुरआनाच्या करोडो प्रति माणसांजवळ जशाच्या तशा सुरक्षित आहेत. 
अगदी त्याच प्रमाणे जसे पैगंबर (स.) यांच्यावर उतरविले गेले होते. शबे 
कद्रच्या रात्रीत अल्लाहने आपली वाणी 'लौहे महफूज' (सुरक्षित पट्टीका) 
मधून आकाशावरून अवतरीत केले आणि आपल्या हिक्मतीनुसार या 
पवित्र वाणीस थोडे थोडे करून 23 तेवीस वर्षाच्या काळात महान 
फरिश्‍्ता हजरत जिब्रईल (अ.) द्वारे पैगंबर (स.) यांच्या शुभ हृदयावर 
पूर्णपणे अवतरीत केले. 

'आणि आम्ही या कुरआनाला थोडे थोडे करून अवतरीत केले यासाठी 
की, माणसांना थोडे थोडे करून याला वाचून ऐकवू शकाल आणि 
आम्ही याला हळू हळू अवतरीत केले आहे.' (कुरआन :) 











पवित्र कुरआनाचे अवतरण करणे अल्लाहची जबाबदारी आहे : 

वही (अनुभूती) च्या प्रसंगी अल्लाहच्या ग्रंथाच्या आयती (वचने) अवतरीत 
केली जात किंवा जी सूरत उतरविली जात असे, हजरत जिब्रईल, 
पैगंबर (स.) यांच्यासमोर तिलावत (पठण) करीत, सुरवातीला पैगंबर (स.) 
यांच्या मनात हा विचार येत असे की, चुकून एखादा शब्द किंवा 
आयतीचा विसर न पडावा या भिती पोटी पैगंबर (स.) स्वतः घाई घाईने 

















पवित्र कुरआन 7 एक परिचय 

















पठण करू लागत तेव्हा अल्लाहने फर्माविले 
'तुम्ही (स.) आपल्या जीभेला हरकत देऊन याच्या पठणात घाई करू 
नका. खात्रीने याला एकत्र करणे आणि तुमच्या तोंडून पठण करविणे 
सर्व आमची जबाबदारी आहे, जेव्हा आम्ही या कुरआनाचे पठन जारी 
करू तेव्हा त्याच प्रमाणे तुम्हीही पठण करा, मग त्याचे बयान करणे, ही 
सर्व आमची जबाबदारी आहे.' (कुरआन :) 


रूहूल अमीन हजरत जिब्रईल (अ.) : 

ही अगदी सिद्ध झालेली हकीकत आहे की, संपूर्ण कुरआन, थोडेही 
कमी जास्त न होता पैगंबर (स.) पर्यंत पोहोचविणे व त्याचा अर्थ 
समजाविणे व बयान करणे, ही सर्व कामे अल्लाहने आपल्या 
जबाबदारीवर घेतली आहेत. म्हणून हा आदेश उतरल्या नंतर 'वही' 
(अनुभूती) अवतरीत होतांना हजरत जिब्रईल (अ.) यांनी वाचून 
दाखविलेल्या आयतींचा पुन्हा पुन्हा उच्चार करणे अल्लाहच्या 
हुकुमानुसार थांबविले. मग फक्त ऐकू लागले आणि नेहमी प्रमाणे “वही' 
(अनुभूती) चे अवतरण संपताच पैगंबर (स.) यांच्या शुभ हृदयावर, ही 
संपूर्ण वाणी अल्लाहच्या आदेशानुसार सुरक्षित होत असे 

*रूहूल अमीन नावाचा फरिश्ता यास घेऊन उतरला आहे हे पैगंबर 
(स.) तुमच्या हृदयावर हे कुरआन उतरविले गेले आहे. यासाठी की, 
आपण आमच्या या सुचनाद्वारे लोकांना खबरदार करावे." (कुरआन :) 








मानव हृदयावर आसमानी अवतरण : 

पैगंबर (स.) यांच्या शुभ हृदयापर्यंत एक वेळच्या वहीमध्ये हजरत 
जिब्रईल (अ.) जेवढे कुरआन पोहचवित तेवढे पैगंबर अगदी ध्यान देऊन 
ऐकत. त्या नंतर अवतरीत झालेल्या कुरआनाची पैगंबर (स.) अल्लाहच्या 
वहीनुसार सर्व आयतींचे पठण करीत वहीद्वारे पैगंबर (स.) यांना हे ही 
सांगितले जात असे की, कोणती आयत कुरआनात कोणत्या ठिकाणी 
राहील. पैगंबराचे निकटचे अनुयायी वही लिहून घेणारे जैद बिन साबित 
व इतर काही अनुयायी पैगंबर (स.) यांच्या मार्गदर्शानानुसार त्याच 
ठिकाणी योग्य त्या क्रमाने वहीच्या आयती लिहीत. 23 वर्षापर्यंत हा क्रम 
सुरू राहिला आणि पवित्र कुरआन पूर्ण झाले. वर्षातून एकदा हजरत 























पवित्र कुरआन 8 एक परिचय 

















जिब्रईल (अ.) पैगंबर (स.) यांच्याकडून पवित्र कुरआन ऐकून घेत. पैगंबर 
(स.) यांच्या पवित्र जीवनाच्या शेवटच्या वर्षी हजरत जिब्रईल (अ.) यांनी 
दोन वेळा पैगंबर (स.) यांच्याकडुन कुरआन ऐकले. याच काळात हजरत 
जैद यांनीही संपूर्ण कुरआन तोंडी पाठ करून पैगंबर (स.) यांना 
ऐकविले होते. पैगंबरांच्या निकट असलेल्या अनुयायींच्या (सहाबांच्या) 
जमातीमध्ये इतर बहुतेक अनुयायींनीही संपूर्ण कुरआन तोंडी पाठ केले 
होते. 








पवित्र कुरआनाचे लेखन कार्य : 

प्रथम खलिफा हजरत अबुबक्र सिद्दीक (रजि.) यांच्या खिलाफत काळात, 
कुरआन कंठस्थ असलेले काही अनुयायी शहीद झाले. परंतु त्या वेळीही 
संपूर्ण कुरआनाला कंठस्थ केलेले व पैगंबर (स.) यांच्यावर जीवापाड प्रेम 
करणारे अनेक अनुयायी होते. त्यात असंख्य लोक असेही होते, ज्यांनी 
पैगंबर (स.) यांच्याकडून पवित्र कुरआनाचा जो काही भाग प्रत्यक्ष ऐकला 
होता तो त्यांनी तोंडी पाठ करून लिहूनही घेतला होता.संपूर्ण कुरआन 
ज्यांना तोंडी पाठ होते, त्यांची संख्या वाढविण्या करीता, तसेच ज्या 
अनुयायींनी पैगंबर (स.) यांच्याकडून कुरआनाचा जो काही भाग कंठस्थ 
केला होता व ज्यांना लिहिता येत होते त्यांनी लिहून ठेवला होता, त्या 
सर्वांना लिखीत स्वरूपात एकत्रित करण्यासाठी हजरत उमर फारूक 
(रजि.) यांनी हजरत अबुबक्र सिद्दीक (रजि.) यांच्या समोर प्रस्ताव ठेवला 
की, ज्या लोकांजवळ कुरआनाचा जो भाग तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात 
उपलब्ध आहे, तो सर्व एकत्रित करून लोकांच्यातफे व सरकारी 
स्तरावर पूर्ण प्रयत्नाने, सरकारी देखरेखीत एक ग्रंथ तयार केला जावा. 
मग त्या ग्रंथाला सर्व कुरआन कंठस्थ लोकांच्या पठणाशी व लिहून 
ठेवाणाऱ्यांच्या लेखनाशी मिळवून त्याद्वारे अनेक प्रति तयार करून 
प्रमुख शहरात पाठवल्या जाव्यात. 

अशासाठी की, संपूर्ण जगात पवित्र कुरआनला तोंडी पाठ करण्यासाठी 
सर्व सामान्य लोकोना सहज सुलभ व्हावे. याची पूर्ण जबाबदारी हजरत 
अबु बक्र सिद्दीक (रजि.) यांनी हजरत जैद बिन साबित यांना सोपवली. 
हजरत जैद (रजि.) यांनी फार सावधगिरीने संपूर्ण कुरआन त्याच क्रमा 
नुसार व तसेच लिहिले जसे पैगंबर (स.) यांनी आपल्या जीवनात 



































पवित्र कुरआन 9 एक परिचय 

















सांगितले. हजरत जैद बिन साबित (रजि.) यांनी अल्लाहची वाणी एकत्र 
करून ग्रंथ रूपाने हजरत अबु बक्र सिद्दीक (रजि.) यांच्या हवाली केले. 
संपूर्ण कुरआनाची, ही पहिली लिखित प्रत होती. 


हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांची खिलाफत : 

तिसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांच्या काळात इराक व 
सिरियाच्या मुसलमानांमध्ये कुरआन पठणात काही शब्दांचे उच्चारण 
कठीण होऊ लागले, तेव्हा आवश्यक झाले की पुढच्या काळात हजरत 
जैद बिन साबित (रजि.) यांनी एकत्रीत केलेल्या लिखित प्रतिंच्या पुष्कळ 
नकलांची आवश्यकता पडेल. यासाठी अल्लाहच्या वाणीस आपल्या मूळ 
स्वरूपात नेहमी करीता सुरक्षित करण्याच्या हेतूने हजरत जैद (रजि.) 
यांची लिखित प्रत मागवून हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांनी, 'वही' 
लिहिणारे हजरत जैद बिन साबित (रजि.), हजरत अब्दुल्ला बिन जुबेर 
(रजि.) आणि हजरत सअद बिन अल-आस (रजि.) यांच्याकडून त्या 
लिखित प्रती नुसार अनेक प्रती तयार करायला सांगितले. 

पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या सहवासातील उच्च स्तरीय व प्रथम 
श्रेणीच्या अनुयायींनी पूर्ण सावधगिरीने पुष्कळ जास्त प्रति त्याच लिखीत 
प्रतिवरून तयार केल्या. नंतर हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांनी याची 
एक एक प्रत सिरिया, यमन, बहरेन, बसरा, व कुफा इत्यादी देशाच्या, 
त्या काळच्या प्रसिद्ध शहरांमध्ये पाठविली आणि एक प्रत मदीना शरीफ 
येथे ठेवली मग याच प्रति हजरत उस्मान गनी (रजि.) व चौथे खलीफा 
हजरत अली (रजि.) यांच्या खिलाफत काळात उपयोगात आणल्या 
गेल्या. 























पवित्र कुर॒आनाच्या रक्षणाची जबाबदारी : 

वास्तविक कुरआनच्या रक्षणाची जबाबदारी अल्लाहने स्वतः घेतली आहे. 
या संदर्भात फर्माविले आहे 

'निःसंदेह, या उपदेश पत्राला आम्ही अवतरीत केले आहे आणि खात्रीने 
आम्हीच याचे रक्षण करणार' (कुरआन 15:9) 

“ज्या लोकांनी याचा इन्कार केला, त्यांनी चांगले ध्यानात घ्यावे की हा 
(कुरआन) प्रतिष्ठा व गलबा राखणारा ग्रंथ आहे.” (कुरआन 15:9) 




















पवित्र कुरआन 10 एक परिचय 














'ज्याच्या पुढून व मागून कोणतीही चुकीची गोष्ट येऊच शकत नाही हा 
ग्रंथ उतरविला गेला आहे अल्लाहतर्फे जो अतिशय बुद्धिमान व फार 
फार प्रशंसा करण्यास पात्र आहे." (कुरआन 41:41,42) 

पवित्र कुरआनात हे स्पष्ट सांगितले गेले असतांनाही ईमानधारकांची, ही 
जबाबदारी ठरते की त्यांनीही कुरआनाचे पूरेपूरे ध्यान राखावे. यास्तव 
हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांनी आपल्या खिलाफतच्या काळात या 
गोष्टीची काळजी केली की, संपूर्ण जगात कुरआनाचे योग्य 
उच्चारणासह पठण व्हावे आणि स्त्री पुरूष मुले मुली सर्वांना पठण 
करणे शक्य व्हावे तसेच कोणाला थोडासाही फरक दिसू नये. अशी 
सत्य प्रमाणित प्रत संपूर्ण जगात पसरविण्याचा यशस्वी पूर्ण प्रयत्न 
केला. 








जामेऊल कुरआन : 

यास्तव इस्लामच्या इतिहासात हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांना 
'जामेऊल कुरआन' असे म्हटले गेले आहे. अर्थात पवित्र कुरआनाला 
जमा करण्यात त्यांनी आपली दृष्टी, बुद्धिचा योग्य वापर केला. त्या 
काळात पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या निकटतम साथींपैकी 
कुरआन कंठस्थ केलेले व लेखन कार्य केलेले सहाबी यांच्या संपूर्ण 
सहयोगाने हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांनी पूर्ण निष्ठा व जांच परख 
करून लिखित ग्रंथ रूपाने अंतर राष्ट्रीय स्तरावर जारी केले. 

आज साऱ्या जगात पवित्र कुरआनाच्या जेवढ्या प्रती उपलब्ध आहेत 
त्या सर्व मजकूराच्या दृष्टीने एक समान आहेत. कोठेही एक अक्षराचाही 
फरक दिसणार नाही. 











ही गोष्ट जगातील सर्व लोकांचे ध्यान आकर्षित करण्यास योग्य आहे 
की, त्या काळात छापखाने किंवा आजच्या काळातील कॅम्प्युटर सारखी 
आधुनिक यंत्र साधने नव्हती. कुरआनाला ग्रंथाचे स्वरूप देण्यासाठी जे 
काही काम झाले ते केवळ कंठस्थ करून किंवा हाताच्या लेखन कलेने 
झाले. खरोखर, समस्त मानवजातीवर हा पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) 
यांचा व त्यांच्या उच्च श्रेणीच्या आदरणीय सहाबां (संगी साथी लोकां) 
चा फार मोठा उपकार आहे. 























पवित्र कुरआन 11 एक परिचय 














उस्मानी प्रत : 

त्या काळातील इस्लामी जगाचे सर्व मुसलमान ज्यात पैगंबराच्या 
सोबतीत हजारों अनुयायीं सामिल होते त्या प्रतनुसार कुरआन पठण 
करीत व शिकवित. पवित्र कुरआनाची प्रत्येक आयत, आयुष्यभर या सर्व 
अनुयायींच्या मनावर अंकित आणि जीभेवर जारी राहिली. कुरआनाला 
तोंडी पाठ केलेले सर्व अनुयायीं, जे सर्व इस्लामवर आणि कुरआनावर 
जीवापाड प्रेम करणारे होते, त्या काळातील सर्व इस्लामी देशात 
पसरलेले होते, आणि हजरत उस्मान गनी (रजि.) यांनी तयार करून 
घेतलेल्या प्रतिच्या नुसार आपल्या मुला बाळांना व शिष्यांना कुरआन 
शिकवित. त्या काळातील कुरआन तोंडी पाठ केलेले अनुयायीं 
आयुष्यभर कुरआनाचे जास्तीत जास्त पठण करण्याखेरीज रमजान 
महिन्याच्या नमाजे तरावीहमध्ये तेच कुरआन ऐकवितही राहिले. अशा 
प्रकारे कुरआनाची ती पहिली व प्रमाणित प्रत की, जिला पहिले 
खलीफा हजरत अबु बक्र सिद्दीक (रजि.) यांच्या काळात 'वही' लिहिणारे 
जैद बिन साबित (रजि.) इत्यादि पैगंबरांच्या निकटच्या अनुयायींकडून 
लिहून घेतले. एका वंशाकडून दुसऱ्या वंशाला म्हणजे बापाकडून मुलांना 
आणि गुरूकडुन शिष्याला आणि याच प्रकारे संततीने संततीला, 
शिष्यांनी आपल्या शिष्यांना त्याच मूळ स्वरूपात पोहचवित राहिले. 
दररोजच्या पठणा खेरीज प्रत्येक वर्षी रमजान महिन्याच्या तरावीहमध्ये 
प्रत्येक शहर व प्रत्येक गावात कुरआनाचे हाफिज (कुरआन तोंडी पाठ 
असलेले) त्याच कुरआनाचे पठण करीत आणि ऐकवित राहिले, जे आज 
जगातील सर्व मुसलमानां जवळ जसेच्या तसे ग्रंथ रूपाने कायम आहे 
आणि लाखो हाफीज लोकांच्या हृदयात तेच कुरआन सुरक्षित आहे. 


























पवित्र कुरआन आपल्या मूळ स्वरूपात नेहमी राहील : 

अल्लाहच्या त्या पवित्र वाणीस, जिला अल्लाहचे सच्चे आणि 
अमानतदार फरिश्ते हजरत जिब्राईल (अ.) यांनी अल्लाहचे सर्वश्रेष्ठ 
दास व शेवटचे पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या शुभ हृदयावर 
अवतरीत केले होते, आपल्या मूळ स्वरूपात त्याच क्रमानुसार, जशी 
अल्लाहचे सच्चे फरिश्ते हजरत जिब्रईल (अ.) यांनी पैगंबर हजरत 
मुहम्मद (स.) यांना सांगितली होती, अगदी तशीच आमच्या घरात आणि 
हाफिज व नव्याने शिकणाऱ्यांच्या जिभेवर आज देखील सुरक्षित आहे. 




















पवित्र कुरआन 12 एक परिचय 














'यात शंका नाही की, हा बोधनामा (कुरआन) आम्ही अवतरीत केला 
आहे आणि खात्रीने आम्हीच याचे रक्षण करू' (कूरआन 15:9) 

अल्लाहचे प्रत्येक वचन आणि त्याचा प्रत्येक वायदा सच्चा आहे, हा 
वायदा देखील खरा ठरला. अल्लाहची वाणी आजपर्यंत सुरक्षित आहे, 
आणि नेहमी सुरक्षित राहील. 





मिलादुन्नबी (स.), हजरत इब्राहीम (अ.) यांची दुआ आणि हजरत 
ईसा (अ.) यांची शुभ वार्ता जाहिर होणे : 


'आणि हे कुरआन सर्व जगाच्या पालनकर्त्यातफे अवतरीत झाले आहे' 
“रूहुल अमीन' (जिब्रईल अ.) नावाचा फरीश्ता यास घेऊन उतरला आहे. 
हे पैगंबर (स.) आपल्या हृदयावर या कुरआनास अवतरीत केले गेले 
आहे. यासाठी की, आपण आमच्या या हुकूमनामाद्वारे लोकांना खबरदार 
करावे. या कुरआनास स्पष्टपणे सूचना करणाऱ्या अरबी भाषेत अवतरीत 
केले गेले आहे.' (कुरआन 26:192 ते 195) 





पवित्र कुरआनाचे अवतरीत होणे म्हणजे आकाशातून जमीनीकडे उतरणे 
हे अशा प्रकारे घडले की अल्लाहची वाणी घेऊन हजरत जिब्रईल (अ.) 
जमीनीवर येत आणि पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या शुभ हृदयाकडे 
ध्यान देऊन वाचत. हे कुरआन सर्वश्रेष्ठ अल्लाहच्या आदेशाने पैगंबर 
हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या हृदयात (मनात) सुरक्षित होत असे. मग 
पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) आपल्या जिभेने त्याच प्रकारे पढत, ज्या 
प्रकारे हजरत जिब्रईल (अ.) घेऊन येत. रूहूल अमीनचा अर्थ 
अमानतवाली आत्मा. हजरत जिब्रईल (अ.) यांची, ही पदवी आहे जे सर्व 
फरिश्त्यांचे सरदार आहेत, फरिश्त्यांच्या जगात आहे. दुसरे सर्व फरिश्ते 
त्यांच्या ताब्यात आहेत आणि सर्व आस्मानी ग्रंथांच्या अवतरणाचे 
रेकार्डही त्यांच्या जबाबदारीवर आहे. प्रत्येक वर्षी कद्रच्या रात्रीते पवित्र 
कुरआनाचे पठण करणाऱ्याची खबरगिरी घेण्याकरीता लाखो 
फरिश्त्यांच्या सोबत हजरत जिब्रईल (अ.) या जमीनीवर उतरतात. 





























पवित्र कुरआन 13 एक परिचय 














पहिली वही : 

पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या वयाच्या चाळीसव्या वर्षी सर्वश्रेष्ठ 
अल्लाहने त्यांच्यावर पवित्र कुरआन उतरावयास सुरूवात केली 6 
अगस्ट इ.स. 610 या तारखेस पूर्ण जागृत अवस्थेत 'गारे हीरा' नावाच्या 
गुफेत सूरह अलक॒च्या सुरूवातीच्या आयती अवतरीत झाल्या. 

“आपल्या पालनकर्त्याचे नाव घेऊन पढा, ज्याने सर्वांना निर्माण केले. 
माणसाला जमलेल्या रक्‍तापासून निर्माण केले. पढत रहा आणि तुमचा 
पालनकर्ताच सर्वात जास्त कूपा करणारा आहे; ज्याने लेखणीने ज्ञान 
शिकविले. माणसाला ते ज्ञान शिकविले जे माणूस जाणत नव्हता' 
(कुरआन 96:1ते5) 

लेखणीद्वारे माणसाला असे ज्ञान शिकविले जे तो जाणत नव्हता. 
कुरआन अवतरणाच्या काळा पासून आता पर्यंत माणसाने शास्त्र 
(सायन्स) आणि वस्तुंच्या गुण विशेषांचे ज्ञान प्राप्त केले व त्याद्वारे ती 
तंत्रज्ञान विषयक प्रगती साधली आहे, जी पूर्वीच्या काळापेक्षा फार 
अधिक आहे. हवेत उडण्यापासून ते चंद्रावर जाऊन येण्यापर्यंत आणि 
आजच्या यांत्रिक युगात अतिशय लाभदायक वस्तूंचा शोध लावला यावर 
माणसाकरीता हा धोका आहे की, तो स्वतःला 'गनी' (कोणाचीही पर्वा 
नसलेला) कोणा पुढे जवाब द्यायची गरज नसलेला व बेलगाम समजून 
खोडसाळपणा, अत्याचार माजवील आणि हेच काही आम्ही या काळात 
पाहात आहोत. सर्वात शेवटीचे पैगंबर आणि शेवटचा ग्रंथ अवतरीत 
करण्याचा हेतु हाच की, आता या जगाचा शेवटचा काळ आहे आणि 
याला एक असा उपदेशपूर्ण ग्रंथ दिला जावा जो त्याच्या ज्ञान विषयक 
प्रगतीत त्याला बरोबर आठवण देत राहील की, त्याला शेवटी आपल्या 
पालनकर्त्याकडे परत जायचे आहे. 

एक तेजस्वी रात्र : 

गारे हिरामध्ये जेव्हा पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) अल्लाहच्या 
उपासनेसाठी बसले होते संभवतः रमजान महिन्याची 17 वी रात्र किंवा 
रमजान महिन्याची दुसरी एखादी विषम संख्येची रात्र होती. त्या रात्रीत 
महान फरिश्ता हजरत जिब्रईल (अ.) या वाणीस घेऊन उतरले. पैगंबर 
(स.) यांच्या मक्‍्की जीवनाच्या 13 वर्षात 2/3 पेक्षा जास्त कुरआन 
अवतरीत झाले. कधी काही आयतींचे अवतरण होत असे तर कधी 





























पवित्र कुरआन 14 एक परिचय 














एखादी लहान व मोठी सूरत (अध्यायी अवतरीत केली जात असे. 
बाकीच्या कुरआनाचा संपूर्ण हिस्सा दहा वर्षाच्या काळात मदीना येथे 
अवतरीत झाला. 

समद्धशाली सकाळ : 

या जगात रबीऊल अव्वल महिन्याच्या 9 किंवा 12 तारखेस सोमवारी 
सूर्य उगवण्यापूर्वी हजरत मुहम्मद (स.) यांचे शुभागमन झाले. 22 एप्रिल 
571 रोजी पैगंबर (स.) यांचे जन्मस्थळ मक्का आहे, याच ठिकाणी 
काबा गृह देखील आहे. 





माता पिता : 
पैगंबर (स.) यांचे पित्याचे नाव हजरत 'अब्दुल्लाह' आहे. आणि मातेचे 
शुभनाम 'आमेना' असे आहे. 





शुभ आयु : 
पैगंबर (स.) या जगात एकूण 63 वर्षे 4 दिवस राहिले. अर्थात पैगंबर 
(स.) यांचे पवित्र जीवन 22330 दिवसांचे होते. 12 रबिऊल अवल हि. 
स. 11 सोमवार अर्थात 8 जून 632 रोजी पैगंबर (स.) यांनी या जगाचा 
निरोप घेतला. पैगंबर (स.) यांच्या पवित्र शरीराला मदीना येथे दफन 
केले आहे. 


स्पष्ट अरबीत अल्लाहची वाणी : 

पवित्र कुरआनात 114 सूरती अवतरीत केल्या गेल्या आहेत. या सर्व 
सूरतींमध्ये सर्व मिळून 6238 सहा हजार दोनशे अडतीस आयती आहेत. 
113 वर बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम चे अवतरण झाले. अशा प्रकारे 
एकूण 6351 आयतींवर कुरआन आधारीत आहे. जे आजही आमच्या 
हातात जसेच्या तसे सुरक्षित आहे. या जगात लाखो हुफ्फाज (कुरआन 
तोंडी पाठ असलेले) रमजान महिन्यात तराविहच्या प्रसंगी मेहराबमध्ये 
उभे राहून पवित्र कुरआन ऐकवितात आणि करोडो मुसलमान त्यास 
ऐकतात. पवित्र कुरआनचा विशेष पैलू आहे, ज्याने उम्मतीच्या (मुस्लिम 
समुदायाच्या) आचरणास आपल्या सोबत राखले आहे. धर्माच्या जगतात, 
मग तो आसमानी धर्म असो किंवा लोकानी स्वतः रचलेला धर्म असो, 
कोणाच्याही धार्मिक ग्रंथाला ती योग्यता व स्थान लाभले नाही जे पवित्र 





























पवित्र कुरआन 15 एक परिचय 














कुरआनास लाभले आहे. 

ज्या इलाक्यात पवित्र कुरआनाचे अवतरण झाले तेथील भाषा अरबी 
होती. सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने आपल्या वाणीस उतरविण्याकरीता आपले 
विशेष दास हजरत मुहम्मद पैगंबर (स.) यांची निवड केली आणि 
जगाचा शेवट होईपर्यंतच्या माणसांना आपल्या आदेशांशी परिचित 
करण्याकरीता स्पष्ट अशा अरबी भाषेत हा ग्रंथ अवतरीत केला. पैगंबर 
(स.) यांनी सर्व प्रथम ज्यांना संबोधले, ते अरब लोक होते आणि अरबी 
त्यांची मायबोली होती. पैगंबर (स.) यांची, ही पध्दत राहिली की 
त्यांच्यावर जेव्हा जेव्हा देखील व जेवढे देखील कुरआन अवतरीत होत 
असे ते मक्केच्या लोकांना तोंडाने उच्चार करून ऐकवित. 














कुरेश कबीला : 

काम जस जसे पुढे जात राहिले पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्या 
आवाहनावर लक्ष देऊन लोक हळू हळू ईमान राखू लागले. आणि त्या 
सोबतच पैगंबर (स.) यांचा फार जोराचा विरोधही होऊ लागला. पैगंबर 
(स.) यांच्या कुटूंबातील लोकांना कुरेश म्हणत. काबाचा मुतवल्ली 
(विश्‍वस्त) ही याच परिवाराचा इसम राहत असे. अब्रहाने हत्तींची फौज 
घेऊन काबा गृहाला जमीनदोस्त करण्याकरीता ज्या काळात यावर 
हल्ला केला त्या काळात काबाचे मुतवल्ली (विश्‍वस्त) हजरत मुहम्मद 
(स.) यांचे आजोबा अब्दुल मुत्तलीब होते. अरब देशात कुरैश 
खानदानाला हा सम्मान जो त्यांना लाभला होता, काबागृहाचे 
व्यवस्थापक असल्या मुळे तसेच हाजी लोकांना पाणी पाजणे, मसजिदे 
हराम (काबागृह) ला साफ सुथरे राखणे, हज यात्रेची व्यवस्था ठेवणे, ही 
सर्व जबाबदारी या कुरैश परिवारावर होती. ज्या मुळे अनेक देशात 
कबिल्याच्या मान प्रतिष्ठेची चर्चा होती. 

'कुरैशला प्रवासात आम्ही प्रेमाचा सहारा दिला. त्यांना हिवाळा व 














उन्हाळयाच्या प्रवासात मोठी सवलत लाभली. त्यांनी या घराच्या 
स्वामीची उपासना केली पाहिजे, ज्याने यांना भूक लागली असतांना 
खाऊ घातले आणि त्यांना भयापासून वाचवून शांती प्रदान केली.' 
(कुरआन 106:1ते4) 

















पवित्र कुरआन 16 एक परिचय 














अरब देशात कुरेश नावाचा हा कबीला फार प्रसिध्द होता. व्यवहार, 
कुशलता, समजदारपणा आणि सभ्य वागण्यात त्यांचे मोठे नाव होते. 
आणि हाच कबीला काबागृहाचा मुत्तवल्ली (प्रबंधक) विश्‍वस्त ही होता. 
अल्लाहच्या घराचा शेजारी आणि काबागृहाचा विश्‍वस्त असल्यामुळे या 
कबिल्याच्या प्रत्येक माणसाचा मान राखला जात असे. जिथे जिथे जात 
तेथे मोठया मानाची वागणूक मिळत असे. हिवाळयात त्यांचे व्यापरी 
काफिले यमनकडे जात आणि उन्हाळयात शाम (सिरीया) कडे जात. 
लोक त्यांच्याशी मोठया प्रेमाने वागत. भेट नजराणे देऊन त्यांचे स्वागत 
करीत. भांडण तंटयात कबिल्यांचे लोक मारकाट करीत, परंतु काबाचे 
विश्‍वस्त असल्यामुळे कुरेशवर कोणी हात उचलत नसे. अल्लाहने याच 
कबिल्यात पैगंबर (स.) यांना जन्मास घातले. अल्लाहने कुरेश 
कबिल्यास आपल्या उपकारांची आठवण करून दिली की, काबा 
गृहाच्या प्रतिष्ठे मुळे तुम्हाला रोजी, इज्जत (मान) आणि सुखशांती 
लाभली आहे. या घराच्या स्वामीची उपासना तुमच्यावर बंधनकारक 
आहे. 

















पारंपारिक धर्म : 

हा कुरैश कबीला इब्राहीमीधर्माचा दावेदार होता. पैगंबर हजरत इब्राहीम 
(अ.) खरीखुरी ईशता व शुध्द एकेश्‍वरवादाचा ध्वज (झेंडा) हाती घेणारे 
होते आणि तौहिदचे सत्य आवाहक होते. कुरेश लोक आपला वांशिक 
संबंध यांच्याशी जोडत, परंतु ते इस्लाम धर्मापासून दूर भटकले होते. 
नमाज सारख्या उपासनेत ही त्यांनी बदल करून टाकला होता 
उदाहरणार्थ पवित्र कुरआनात फर्माविले गेले आहे. 

'अल्लाहच्या घरात त्यांची नमाज काय होती, फक्त शिट्टी वाजविणे 
आणि टाळ्या वाजविणे' (कुरआन 8:35) 

काबागृहात अनेक मूर्त्या बसविल्या होत्या व त्यांची पूजाही करीत. 
सूर्यपूजा, मूर्ति पूजा, ताऱ्यांची उपासना करणे, फरिश्त्यांना देवी देवता 
किंवा अल्लाहच्या मुली असल्याचे सांगणे. उपासना करतांना अंगाचे 
कपडे काढून टाकणे, वाजे गाजे, मेले ठेले, शिट्टया टाळया आणि इतर 
फालतू कारवायांच्या मिश्रणाचे नाव यांच्याकडे 'दीन' धर्म असे पडले. 
अशा शिकपूर्ण वातावरणात अंतिम पैगंबर (स.) यांच्यावर लोकांना पवित्र 




















पवित्र कुरआन 17 एक परिचय 














कुरआन ऐकविण्याची जबाबदारी टाकली गेली. कुरआन अवतरणाच्या 
सुरवातीपासून हिजरतच्या दिवसापर्यंत अल्लाहचे रसूल (स.) आणि 
त्यांच्या ईमानधारक साथीदारांना अनेकेश्‍्वरवाद्यांकडून मोठ्या दुःख 
यातना व संकटांशी सामना करावा लागला आणि अतिशय दुःख सहन 
करावे लागले. शेवटी हिजरत (देशत्यागा) चा काळ आला आणि पैगंबर 
(स.) व त्यांच्या साथीदारांना मक्का शहर सोडावे लागले. 





वाट चुकलेल्या ग्रंथधारकांचा सुधार : 

पैगंबर (स.) यांची मदीना येथील जीवन काळात तौरात ग्रंथाला मानणारे 
यहूदी लोकांशी गाठ पडली. त्यांच्या धर्मातही शिक (अनेकेश्‍वरवादा) चे 
मिश्रण झाले होते. इस्लाम धर्म जो त्यांना हजरत मूसा (अ.) देऊन गेले 
होते. तो मूळ स्वरूपात त्यांच्याजवळ बाकी उरला नव्हता. धर्माचे मूळ 
तत्व आणि त्यांच्या खऱ्या हेतुपासून वेगळे होऊन यहूदी बनले होते. 
आणि नंतर याच नावाने जगभर प्रसिध्द झाले. दूसरा एक वर्ग खिश्चन 
लोकांचा होता, ज्यांना ईजीलचे वारसदार मानले जात होते. परंतु आता 
मूळ इंजीलची शिकवण शुध्द तौहीद (एकेश्‍वरवादा) च्या साच्यात 
त्यांच्या जवळही बाकी राहिली नव्हती. पैगंबर ईसा मसीह (येशू अ.) 
यांना कुरआन अवतरणच्या सुमारे सहाशे वर्ष आधी इंजील हा ग्रंथ 
प्रदान केला गेला होता आणि पवित्र कुरआनात अल्लाहने या बाबत 
फर्माविले आहे की. 

'हे ग्रंथधारकांनो! आमचा हा पैगंबर तुमच्याजवळ अशा वेळी सत्य 
निवेदन करण्यास आला आहे जेव्हा एका मुदतीपासून पैगंबरांचे येणे 
बंद होते. अशासाठी की, तुम्ही आता असे म्हणू न शकावे की, 
आमच्याजवळ तर कोणी शुभसूचना देणारा किंवा भय दाखविणारा 
आलाच नाही. तेव्हा, आता तर येऊन पोहचला तुमच्याजवळ शुभवार्ता 
देणारा आणि भीती ऐकविणारा आणि अल्लाह तर प्रत्येक गोष्ट 
करण्याची कुदरत (सामर्थ्य) राखतो. (कुरआन 5:19) 








आकाशी ग्रंथधारकांचे वंचित राहणे : 
इंजील अवतरणाच्या पहिल्या शतकातच लोकांनी हेराफेरी आणि उलटा 
पालटी सुरू केली. मसीह (अ.) च्या नावाने एक असा धर्म स्थापन केला 




















पवित्र कुरआन 18 एक परिचय 














गेला, ज्याचा आधार तौहीदच्या ऐवजी शिकवर होता आणि हजरत ईसा 
(अ.) यांना अल्लाहचा पैगंबर मानण्या ऐवजी सर्वश्रेष्ठ अल्लाहचा पुत्र 
मानले गेले. काही पंथांनी तर कसलीच मर्यादा बाकी ठेवली नही आणि 
असे सांगून टाकले की, हजरत ईसा (अ.) हेच अल्लाह आहेत. सर्व 
विश्‍वाच्या पालनकर्त्या अल्लाहने त्यांच्या या असत्य कथनाचे खंडन 
आपल्या ग्रंथात अर्थात पवित्र कुरआनात केले आहे. 

“खात्री बाळगा की, ते लोक इन्कारी ठरतील ज्यांनी असे म्हटले की 
अल्लाह तर बस तोच मसीह आहे, जो मरियमचा पुत्र आहे.' 

(कुरआन 5:72) 








काही नकली बेईमान धार्मिक ठेकेदारांनी ईश्वराला तीन भागात वाटून 
त्यात एक हिस्सेदार हजरत मसीह (अ.) यांना बनविले आहे, यावर 
अल्लाहने पवित्र कुरआनात यांना दुःखादयक अजाब (भयंकर शिक्षे) ची 
सूचना देऊन त्यांच्या बडबडण्यास रद्दवातील ठरविले आहे. 

'खात्री ने ते लोक काफीर ठरतील ज्यांनी असे म्हटले की अल्लाह 
तीनपैकी एक आहे, जेव्हा हकीकत अशी आहे की, एक एकट्या 
अल्लाह शिवाय असा कोणीही या योग्यतेचा नाही की, ज्याची बन्दगी 
(उपासना) केली जावी. जे लोक आपली बडबड बंद करणार नाही, 
त्यांच्यापैकी ज्याने देखील, ही इन्कार पूर्ण हरकत केली आहे, अशा 
काफिरांना दुःखदायक अजाब घेरील.' (कुरआन 5:73) 





अग्निपुजा तारका पुजा : 

त्या काळात आगीची पुजा कारणाऱ्या लोकांचा ही एक वर्ग होता जे 
अग्निपूजक होते. त्यांचा धर्माचाही काही ठाव ठिकाणा नव्हता आणि 
एक वर्ग जो तारामंडल पूजेत मग्न होता त्यातले अनेक लोक 
नास्तिकही होते. हे नक्षत्र पूजक ज्यांना कुरआनात साबिओऔन म्हटले 
गेले आहे ते स्वतःला हजरत यहया (अ.) यांच्या जनसमूहापैकी सांगत 
आणि हे लोक इराकच्या सरहदी इलाक्यात राहात होते. 








भारत देश : 
आता राहिला आमचा भारत देश तर इथेही त्या काळात मूर्तिपूजेची खूप 
प्रथा पडली होती. फार दूरपर्यंत काही-काही ठिकाणी एखाद्या न्याय 




















पवित्र कुरआन 19 एक परिचय 














प्रिय माणसाच्या स्वभावात तौहीद (एकेश्‍वरवादा) ची किरण दिसून येत 
असत. 

परंतु सामूहिक रित्या भारतात आदम (अ.) चे संपूर्ण कुटूंब सैतानाच्या 
लपेटीत आले होते. आपण अनुमान लावू शकता की, या संपूर्ण 
वातावरणाचा सुधार करण्यासाठी ज्या महान मानवाला पाठविले गेले 
असेल, त्याला कसोटीच्या किती कठीण अवस्थांमधून जावे लागले 
असेल. सलाम असो मुहम्मद (स.) यांच्यावर की मदीनेच्या जीवन 
काळात पैगंबर (स.) यांनी पवित्र कुरआनाच्या बरकतवाल्या शिकवणीस 
आसपासच्या 23 लाख चौरस मैल क्षेत्रात जारी केले आणि जवळ 
पासच्या देशांमध्ये ईमानाचा प्रवाह सुरू झाला. एक 'उम्म्ते वस्त' (मध्य 
जनसमूह) ची स्थापना झाली. आणि पैगंबर (स.) यांचे अनुयायी जे 
प्रत्येक्षपणे पैगंबर (स.) यांच्याकडून शिकवण प्राप्त केलेले होते आणि 
पैगंबर (स.) यांच्या सोबतीत राहीले होते. त्यांनी या उम्मते (मुस्लिम 
समुदाया) चे सूत्र संचालन आपल्या हाती घेतले. कुरआनाचे अवतरण 
पूर्ण झाले. नमाजमध्ये पवित्र कुरआनाचा समावेश केला गेला. ज्यात 
पहिल्या सूरती (सूरह फातेहा) ला सर्व प्रथम स्थान मिळाले जिला 
*सबअ मसानि' आणि 'अलहम्दु शरीफ' असे ही म्हटले जाते. 











इस्लाम धर्म : 

समयानुसार पांच नमाजाची व्यवस्था पैगंबर (स.) यांनी कायम केली. 
जुमा, जमाती सह नमाज, रमजान मुबारकच्या एक महिन्याच्या रोजांचा 
क्रमानुसार तरावीहची नमाज, जनाजाची नमाज, जकात, निकाहचा 
खुतबा, इजाब व कबूल (मान्य करणे), मेहरचे आदेश, पति-पत्नी आणि 
इतर नातेवाईकांच्या हक्कांची अदायगी, वारसा संबंधीचे आदेश, 
ईमानदार समाजाची स्थापना या गोष्टी आप आपल्या ठिकाणी कायम 
केल्या. आणि 'दीने हनीफ' चा आकार तयार झाला. हज्जच्या 
आदेशांमध्ये कुरैशांनी जो फेरबदल केला होता, त्यात सुधारणा केली. 
आणि सर्वश्रेष्ठ अल्लाहच्या मर्जीनुसार हज्ज कायम केले गेले; जे 
आजपर्यंत आपल्या मूळ स्वरूपात कायम आहे. सर्वश्रेष्ठ अल्लाहच्या 
आदेशानुसार पैगंबर (स.) यांच्या जीवन शैलीच्या आदर्शावर 'अल्लाहचा 




















पवित्र कुरआन 20 एक परिचय 














धर्म, जो सत्य धर्म आहे आणि तोच इस्लाम धर्म होय, आपल्या मजबूत 
आधारावर कायम झाला. 

1. खात्रीने, अल्लाहच्या जवळ कबूल केला जाणारा धर्म फक्‍त इस्लाम 
आहे. (कुरआन 3:19) 

2. आणि जो कोणीही आज्ञा पालनांची पध्दत अर्थात इस्लामसोडून 
दुसरा एखादा धर्म इच्छिल तर तो त्याच्याकडून मुळीच कबूल केला 
जाणार नाही. आणि असा मनुष्य आखिरतमध्ये तोट्यात राहिल. 

(कुरआन 3:85) 

3. आज मी तुमच्याकरीता तुमच्या धर्मास पूर्ण केले आणि आपली नेमत 
(देणगी) तुमच्यावर पूर्ण केली आणि तुमच्याकरीता धर्म म्हणून फक्त 
इस्लामला मंजूर केले व राजी झालो आहे. (कुरआन 5:3) 

4. त्याहुन जास्त जुलमी कोण असेल जो अल्लाह बाबत खोटे बोलेल, 
जेव्हा त्यास इस्लामकडे बोलावले जात असावे. जुलमी लोकांना 
अल्लाह मार्गदर्शनाच्या मार्गावर चालण्याची तौफीक (सुबुध्दि) सुध्दा देत 
नाही. (कुरआन 61:7) 


पवित्र कुरआनाचे लाभ : 

सर्वश्रेष्ठ अल्लाह फर्मावितो 

'जर आम्ही या कुरआनास एखाद्या पहाडावर उतरविले असते तर 
अल्लाहच्या भयाने चूरेचुर झाला असता' (कुरआन : ) 


आणखी एका ठिकाणी फर्मावितो 
'ज्यास सर्व मखलूक (निर्मिती) च्या ईश्‍वराने अवतरीत केले' 
(कुरआन : ) 


तिर्मिजी या हदीस ग्रंथात इब्ने मसऊदद्वारे उल्लेख आहे की, 
रसूलल्लाह (स.) यांनी फर्माविले, ज्याने कुरआनाचे एक अक्षर देखील 
वाचले तर त्याला एक नेकी मिळेल, जी इतर आमाल, (आचरणाच्या) 
दहा नेकी इतकी असेल. अबुदाऊद मध्ये अबुमूसाद्वारे उल्लेख आहे की, 
रसूलल्लाह (स.) यांनी फर्माविले, अल्लाहचा आदर राखण्यात एक 
गोष्ट, ही सुध्दा आहे की म्हाताऱ्या माणसाचा आदर राखला जावा 




















पवित्र कुरआन 21 एक परिचय 














आणि अशा कुरआन पठण करणाऱ्यांचा आदर राखला जावा, जो ना 
कुरआनाच्या आदेशांमध्ये अतिरेक करतो आणि ना दुराचारी असावा. 
सहीह मुस्लिमचे भाष्यकार इमाम नववी, (रह.) लिहितात की इमाम अबु 
हनीफा फर्मावितात की, जर धार्मिक विद्धवानांना (उलेमांना) अल्लाहचे 
दोस्त मानले गेले नसते तर या धरतीवर कोणी ही अल्लाहचा मित्र 
राहिला नसता. हे कुरआनाच्या आदेशांचा प्रचार व प्रसार करतात. 
यावरून हे कळले की आजच्या काळात जे लोक पैशांच्या खातिर 
सज्जादे नशीन बनून आपल्या मुरीद (श्रद्वाळ, लोकांच्या पुढे एखाद्या 
बुजूर्गाचा एखादा किस्सा निवेदन करून गरीब मुसलमानांच्या भाकरीवर 
ताव मारतात आणि कुरआनाच्या आदेशांचा प्रचार व प्रसार त्या धार्मिक 
बुजूर्गा प्रमाणे करीत नसतील, ज्यांचे ते सज्जादा नशीन (उतराधिकारी), 
आहेत तर असे लोक वली (अल्लाहचे दोस्त) नाहीत, परंतु धर्माचे चोर 
आहेत, यापैकी काही मोठे नेकही असतात. त्यांच्या नेकीपासून नेकी 
प्रापत करणे आवश्यक आहे, यासाठी की दिव्याने दिवा उजळतो आणि 
जे दुराचारी आहेत त्यांच्यापासून दूर राहिले पाहिजे. पैगंबर (स.) यांचे 
सर्व निकटचे अनुयायी आणि धार्मिक बुजूर्ग धर्म प्रसाराचे कार्य करीत 
होते. बुखारी या हदीस ग्रंथात उल्लेख आहे की, पैगंबर (स.) यांनी असे 
फर्माविले की, माझ्यातर्फे प्रत्येक आदेश लोकांपर्यंत पोहचवा यासाठी की 
तुम्ही माझा एक आदेश एखाद्या पुढे निवेदन केला आणि त्यांनी 
त्याच्यावर पालन केले तर तो जमीनीच्या धनापेक्षा तुमच्याकरीता अधिक 
लाभ दायक ठरेल. 






































पवित्र कुरआन 22 एक परिचय 














मौलाना अब्दुल करीम पारेख (रह.) 
कुर॒आनाच्या सेवेला समर्पित जीवन : 

हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख हे नाव देशातच नव्हे तर देशा 
बाहेरही अनेक लोकांना परिचित आहे. इस्लामी जगात कुरआनाचे 
अनुवादक व भाष्यकार, इस्लाम धर्माचे विद्वान अभ्यासक, चिंतक आणि 
कुर॒आनाचे प्रख्यात प्रवचन कार या नात्याने ओळखले जातात. त्याच 
बराबर ते यशस्वी टिंबर मर्चट म्हणून नवाजलेले व्यापारीही आहेत. 
वास्तविक व्यापार क्षेत्रात प्रगति प्रथावर असलेला मनुष्य आपल्या 
व्यवसायाशिवाय दुसरीकडे लक्ष द्यायला तयार नसतो. किंबहुना आपल्या 
उद्योगाद्वारे प्रगतिचे उच्च शिखर कसे गाठता येईल हीच काळजी 
त्याला असते. परंतु मौलाना पारेख साहेब या नियमाला अपवाद आहेत. 
पवित्र कुरआनावर त्यांचे नितांत प्रेम असूनही त्यांनी व्यापार 
उद्योगालाही फार चांगले महत्व दिले आहे. खरोखर, अल्लाहची, ही 
असीम कृपा व त्याचा फार मोठा उपकार आहे की त्याने आपल्या 
विशेष कूपा व मदतीने हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेब 
यांच्या कित्येक वर्षाच्या कठोर परीश्रमाला 'तश्रीहुल कुरआन' च्या 
रूपाने मोठे योग्य यश दिले. आम्ही त्या सर्व शक्तिमान अल्लाहचे 
अगदी मनापासून आभारी आहोत की त्याच्या परम कृपेने व मदतीने 
मूळ उर्दू भाषेतील 'तश्रीहुल कुरआन' चे मराठी रूपांतर आपल्या हाती 
पोहचविता आले. या आधी हे भाष्य 'कुरआन मजीद' या नावाने हिन्दी 
भाषेत प्रसिद्ध झाले आहे. 
वास्तविक या पूर्वी कुरआनावर अनेक विद्ठानाची भाष्ये प्रकाशित झाली 
आहेत. तेव्हा पुन्हा त्यावर परिश्रम घेण्याचे प्रयोजन असे की मौलाना 
अब्दुल करीम पारेख साहेब आपला व्यापार उद्योग सांभाळून गेल्या 40 
वर्षापासून 'दर्से कुरआन' या नावाने पवित्र कुरआनला अर्थासह समजुन 
शिकण्या-शिकविण्याची आणि समस्त मानवजातीच्या हित कल्याणाच्या 
हेतुने अल्लाहचा हा संदेश समाजातील सर्व थरां पर्यंत पोहचविण्याच्या 
मोहीमेस लागले आहेत, जो पेगंबर हजरत मुहम्मद (स.) यांच्याद्वारे 
समस्त मानवांच्या नावे जारी केला गेला. 
सदगुण, सदाचार, सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, एकमेव उपास्याची उपासना 
































पवित्र कुरआन 23 एक परिचय 














करूणा, सहानुभूति, त्याग, बलीदान, धैर्य, संयम, नितांत श्रद्धा व 
विश्‍वास, कर्तव्य परायणता, स्नेह सलोखा, बन्धुत्व, सामाजिक समानता, 
दयाशीलता, कष्टाची कमाई, दान-धर्म अशा असंख्य भलाईच्या गोष्टींनी 
परिपूर्ण असलेले कुरआन, त्यातील अल्लाहचे आदेश व त्याचा संदेश, 
प्रत्येक मानवाला माहीत व्हावा. त्याने तो समजून घ्यावा याची पारेख 
साहेबांना फार पूर्वीपासून तळमळ होती. 

बहुतेक भाष्यकारांनी लिहिलेली भाष्ये ही उत्तम दर्जाची आहेत यात 
शंका नाही. परंतु त्यांच्या उच्च स्तराच्या भाषेला किंवा वर्णन शैलीला 
एक ठराविक वर्ग समजू शकतो, अर्थात विद्वानांनी विद्वानांसाठी 
लिहिलेले भाष्य जन सामान्याला पाहिजे तसे लाभ दायक ठरणे कठीण 
होते. परिणामी फार मोठा वर्ग कुरआनाच्या दिव्य प्रकाशा पासून वंचित 
राहत होता. या मोठया वर्गात कामगार, मजूर, फळे भाजी विकून पोट 
भरणारे, शेतात कष्ट करणारे, लहान सहान व्यवसाय करणारे कमी 
शिकलेले लोक आहेत. तेव्हा अशा सामान्य, अतिसामान्य लोकांना या 
दिव्या ग्रंथाचा लाभ चांगल्या प्रकारे व्हावा म्हणून मौलाना पारेख 
साहेबांनी त्यांना (कमी शिकलेल्या लोकांना) समजेल अशा भाषा 
शैलीतून कुरआनाचे भाष्य प्रकाशित करण्याचा संकल्प केला. 
अल्लाहच्या असीम कृपेने आज तो संकल्प पूर्ण होत आहे. 

पवित्र कुरआनाचा अर्थ व आशय सर्व साधारण लोकांपर्यंत 
पोहाचविण्यात मौलाना पारेख साहेबांनी जिथे देशात अनेक ठिकाणी 
प्रवास केला आहे, तिथे भारता बाहेर पाकिस्तान, सऊदी अरब, बंगला 
देश, नेपाळ, दुबई, अल ऐन, अबु धाबी व अमेरीका या दूरदूरच्या 
देशांना ही भेटी दिल्या आहेत. 

हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेबांनी लिहिलेल्या ग्रंथांची व 
पुस्तकांची संख्या बरीच मोठी आहे. त्या शिवाय विविध वर्तमान पत्रातून 
व मासिकातुन त्यांचे लेख सतत प्रसिद्द होत असत त्यांच्या काही 
निवडक व नावाजलेल्या ग्रंथ पुस्तकांची सूचि पुढील प्रमाणे आहे : 














अ.न. ग्रंथ अथवा पुस्तकाचे नाव भाषा - माध्यम 
1. तश्रीहुल कुरआन उ्दू 
2. कुरआन मजीद (फक्त हिन्दी अनुवाद) हिन्दी 


3. कुरआन मजीद (हिन्दी अनुवाद अरबी साथो हिन्दी 

















पवित्र कुरआन 24 एक परिचय 














4. प्वित्र कुरआन (फक्त मराठी अनुवाद) मराठी 

5. प्वित्र कुरआन (मराठी अनुवाद अरबी सह) मराठी 

6. आसान लुगातुल कुरआन (शब्दकोश) अरबी उर्दू. इंग्रेजी 
7. कौरानिक शब्द कोश अरबी हिन्दी 

8. आसान लुगातुल कुरआन बंगला 

9. कोौमे यहूद और हम-कुरआन की रोशनी में उ्दू 

10. उपर की दुनिया उर्दू , हिन्दी 

11. वरचे विश्‍व मराठी 

12. तहफ्फुजे गाय और हिन्दुस्तानी मुस्लमान उदू 

13. गऊ रक्षा और हिन्दुस्तानी मुस्लमान हिन्दी 

14. गाय का कातील कौन और इल्जाम किस पर? हिन्दी, उर्दू 

15. गोहत्या-अपराधी कोण? मराठी 

16. ७०॥ $पहि : ॥॥७९ 00 860110 ! इंग्रजी 

17. सत्य धर्म: विज्ञान युग में हिन्दी 

18. मोमीन खवातीन और कुरआन मजीद उदू 

19. बहनो की नजात दू 

20. कानून और इन्साफ के नाम पर औरत का अपमान हिन्दी 

21. हजका साथी उर्दू इंग्रजी गुजराती 
22. मदहे रसूल (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) उ्दू 

23. तालीमुल हदीस उदू 

24. तफसीरी खजाना उदू 

25. सहर-जादू का तोड-कुरआन व हदीस में उदू 

26. आयाते शिफा अरबी, उर्दू. हिन्दी, इंग्रेजी 
27. हज के पांच 5 दिन उर्दू. हिन्दी इंग्रेजी 

28. कुरआन का तीसवॉ पारां अरबी, उर्दू. हिन्दी, इंग्रेजी 


मौलाना पारेख साहेबांची भाषण व लेखनशैली आवाहन पूर्ण व कौशल्य 
पूर्ण आहे, जी पवित्र कुरआन व पैगंबर (स.) यांच्या हदीसशी मनापासून 
लगाव असल्याचे प्रतिक आहे. उर्दू. अरबी या भाषां व्यतिरिक्त गुजराती, 
संस्कृत, हिन्दी व मराठी या भाषांशी संबंध व त्यात प्रविणता प्राप्त 
असल्यामुळे भाषाण-लेखनात नेहमी साध्या सरळ शब्दांचा वापर होतो. 
भाषांचे हे मधूर मिश्रण वाचकांना व श्रोत्यांना एक वेगळाच आनंद देते. 
म्हणून दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना एकेश्‍वरवादाचा परिचय करून देण्यात 




















पवित्र कुरआन 25 एक परिचय 














त्यांची, ही साधी सरळ व मनमोहक शैली एक महत्वाची भूमिका पार 
पाडते. 

याच साध्या सरळ शैलीत मौलाना पारेख यांच्या तीन हजाराहून जास्त 
दर्से कुरआनाच्या व विविध विषयांवर दिलेल्या प्रवचनांच्या कॅसेट्सचे 
भांडार १५५7६९४ 5१॥॥॥05, ?851 07-७€ ३0480, ७0९(॥->टछा-, ९॥७७२॥॥-10 
(५.5.) यांनी तयार केले, भारतातील प्रसिद्ध आलीमे दीन (इस्लाम चे 
प्रख्यात विद्वान) हजरत मौलाना कारी मुहम्मद कासिम अन्सारी साहेब 
मद्रास यांनी पवित्र कुरआनाचे पठण करूण मौलाना अब्दुल करीम 
पारेख साहेब यांच्या तश्रीहुल कुरआनचा अनुवाद ही सांगीतला. याची 
रिकॉर्डिंग मद्रास येथील प्रसिद्ध कंपनी ॥.४.॥. 51010 ने 42 कॅसेट 
मध्ये केली. त्यांचा पत्ता असा 8-१ त]॥॥ 9811807055, २.8. ९०. 
2260, ॥.४.॥॥ 51210 ८0॥॥२0५॥१७, 38, ॥८७ ॥३0॥0), ॥॥॥॥)१॥85-26 
(0५₹ए९॥-26) या शिवाय 30 पाऱ्यांच्या क्रमानुसार पठण व कुरआनाचा 
अनुवादची रेकॉर्डिग करून ०१, १५००, (७९०७५९०, ए॥७२०७१-8 ने 
30 कॅसेटसवर आधारीत सुंदर हॅँडं बॅग तयार केली आहे. तसेच 
अमेरिका व जपानच्या पद्धती प्रमाणे बंगलोरच्या 50५० ११५० ५5100 
॥९७. 32, 2" 70_00त $5.५.९. (१७४०७ (॥_ 8७५ १0॥09, 84९७-0१-- 
560027 (॥४9॥) या कंपनीने 30 पाऱ्यांचा पूर्ण कॅसेट-सेट (809) बॉक्स 
तयार केला आहे. अल्लाहच्या कृपेने वरील सर्व प्रकारच्या कॅसेटस 
भारतात आणि परदेशात मोठया आवडीने ऐकल्या जातात. इस्लामी 
जगातचे उच्च श्रेणीचे विद्वान व प्रख्यात विचारवंत हजरत मौलाना 
सैययद अबुल हसन अली नदवी यांच्याशी मौलाना अब्दुल करीम पारेख 
साहेबांचा फार जवळचा संबंध आहे व मोठी आत्मियता आहे. एवढेच 
नव्हे तर त्यांना ते आपला धर्म गुरू मानतात. मान्यवर मौलाना शाह 
वलीउल्लाह यांच्या विचार प्रणालीशी आत्मीय व वैचारीक सुसंगती 
राखण्या सोबत, पवित्र कुरआनाच्या अनुवाद व भाष्या बाबत शाह 
अब्दुल कादिर (रह.), मोहद्दीस दहेलवी यांना आपला गुरू मानतात. 
हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी (रह.) अमीरे शरीअत (बिहार व 
ओडीसा) हजरत मौलाना मुफती अतीकुर्रहेमान साहेब उस्मानी (रह.) 
हजरत मौलाना अबुसआद साहेब, बानी दारूल उलूम सबीलुर्रशाद 
बेगंलोर व अमीरे शरीअत कर्नाटक, हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहेब, 





















































पवित्र कुरआन 26 एक परिचय 














नाजीम इमारते शरीअत (बिहार), डॉक्टर अब्दुल्लाह उमर मसीह (राबता 
ऐ आलमे इस्लामी) मक्का, मौलाना मुईनुल्लाह साहेब नदवी, नायब 
नाजिम नदवतुल उलेमा लखनऊ, आणि मोलाना अब्दुल्लाह अब्बास 
नदवी प्रिंसिपल किंग अब्दुल अजीज युनिवर्सिटी मक्का, मौलाना 
मुहम्मद तकी अमीनी साहेब मरहूम (भूतपूर्व अध्यक्ष-शोबा ए दीनियात 
मुस्लिम युनिवर्सिटी अलीगढ) हजरत मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी 
नदवी अध्यक्ष-शोबा ए अरबी व व्यवस्थापक नदवतुल उलमा लखनऊ 
आणि जमात लबलीगचे संस्थापक हजर मौलाना मुहम्मद इलियास 
साहेब (रह.) यांचे सुपुत्र हजरत मौलाना मुहम्मद यूसुफ साहेब (रह.) या 
सारख्या इस्लामच्या प्रतिष्ठीत विद्वान व लेखकांशी लाभदायक संबंध व 
निकटता अनेक वर्षा पर्यंत राहीली. हजरत मौलाना दोस्त मुहम्मद (रह.) 
माजी, शिक्षक मदरसा हुसेन बक्ष दिल्ली, ज्यांनी वर्षानुवर्षे दिल्लीच्या 
जामा मसजिदीत दर्से कुरआनचा क्रम जारी ठेवला. त्यांच्यापासूनही 
लाभ घेण्याचे सद्भाग्य मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेबांना प्राप्त 
झाले आहे. 

भारताचे विभाजन झाल्यानंतर देशातल्या समस्त धार्मिक शैक्षणिक व 
सामाजिक चळवळी व संघटनांशी मौलाना अब्दुल करीम पारेख 
साहेबांचा विशेष संबंध राहीला. मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेब 
मजलिसे तालीमुल कुरआन नागपूर या संस्थेचे संस्थापक व अध्यक्ष 
आहेत. नदवतुल उलमाच्या कार्यकारीणी समितीचे अद्यापही सदस्य 
आहेत. त्या शिवाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे संस्थापक 
सदस्य व खजीनदार आहेत. तसेच ते कुल हिन्द मुस्लिम मजलिसे 
मुशावरतचे संस्थापक-सदस्य आहेत. त्याच प्रमाणे अलीगढ मुस्लिम 
विद्यापीठाचे सभासदही आहेत. याच्या खेरीज अनेक अरबी मदरसांचे ते 
पालक व विश्‍वस्त असण्या सोबत उदू. इंग्रीजी व इतर भाषीय वृत्तपत्रे 
जारी करणाऱ्या ट्रस्टी महोदयांतही त्यांची गणना होते. तसेच लेखक 
आणि विचारवंताची महान संस्था ॥०॥५०३५॥४ 05 ॥8॥0॥10८ १६58॥मलन 
॥९० २81०५100९5 ए॥०॥"/॥1॥_ ॥॥॥ - ०७7९०0) चे ही ते सदस्य 
आहेत. शेवटी हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेब यांच्यातफे 
आमच्या असंख्य मराठी बांधवाना आम्ही आग्रहाची व कळकळीची 
























































पवित्र कुरआन 27 एक परिचय 

















विनंती करू इच्छितो. मग ते मुस्लिम असोत किंवा इतर धर्माचे असोत. 
सर्वांनी या ग्रंथ पासून स्वतःही लाभ घ्यावा आणि आपल्या संबंधात 
येणाऱ्या असंख्य मराठी भाषिक बांधवांना ही याचा लाभ करून द्यावा. 
ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. उत्तराची कृपी आपल्याच पेटीत 
लपवून एकटयाने सुगंध घेत राहणे ठीक नाही. तर त्या कृपेला खुली 
करून तिचा मनमोहक सुगंध सगळीकडे पसरवित रहावा. म्हणजे सारेच 
वातावरण कसे आनंदमय व प्रसन्न होते. आपल्या मनालाही एक 
अनोखा आनंद मिळतो. पुण्य प्राप्तीचा आनंद! अशा ने, ज्या उदात्त 
हेतुने मौलाना हजरत अब्दुल करीम पारेख साहेबांनी सर्व सामान्यांच्या 
हितासाठी हे भाष्य लिहिले व प्रकाशीत केले आहे. तो हेतु थोडया फार 
प्रमाणात निश्‍चितणे साध्य होऊ शकतो. आशा आहे की आमचे असंख्य 
मराठी बांधव या कल्याणदायी ग्रंथाचे मनापासून स्वागत करून, त्याचा 
हेतू लक्षात घेतील. त्यावर विचार चिंतन करतील. अल्लाह या दिव्या 
ग्रंथाच्या तेजस्वी किरणांनी समस्त मानवांच्या जीवनातील अंध:कार दुर 
करो, ही मनापासून दुआ व्यक्‍त करतो. (आमीन). माझ्यावर अल्लाहची 
खरोखर असीम कृपा आणि त्याचा उपकार आहे की त्याने मला हजरत 
मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेब यांच्या या मराठी अनुवादमध्ये 
सहकार्य करण्याचा अवसर प्रदान केला. 

मुहम्मद शफी अन्सारी, 

47, मिल्लत नगर, वडजाई रोड, 

धुलिया, 424001 (महाराष्ट्र) 























पवित्र कुरआन 28 एक परिचय 














इस्लामचे विद्वान विचारवंत मौलाना सैययद अबुल हसन अली 
नदवी नाजिम नदवतुल उलेमा, लखनऊ यांचे अभिप्राय पूर्ण पत्र. 





अतिप्रिय सन्माननीय दाई (इस्लामचे आवाहक) आणि सुबुद्ध भाष्यकार 
हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहेब. 

अस्सलामु अलैकुम व रहेमतुल्लाहि व बरकातुहू. 

आपण आपले कुरआन-अनुवादावर दृष्टिक्षेप नजर टाकण्याची, दोष 
शोधणाऱ्यांचे आक्षेप, मोताद आणि अंतर्दुष्टि राखणारे विद्वानांची स्वीकृति 
आणि सल्ला मसलतींना समोर ठेवून माझ्या मता विषयी व अभिप्राया 
विषयी सूचित करण्याची इच्छा जाहीर केली. अत्याधिक व्यस्तता आणि 
तब्येत अगदी कमजोर असतांना ही लेखन, परीक्षण व सल्ल्यांवर नजर 
टाकली, जी आपण माझ्या समोर मांडली आणि त्या सोबत प्रकाशित 
अनुवादाच्या अनेक पानांवरही एक नजर टाकली आणि काही ठिकणी 
वाचनही केले. ज्या लोकांना भाषा आणि साहित्याची खरी व योग्य रूचि 
आहे, ते जाणतात की अनुवाद मोठे कठीण काम आहे. प्रत्येक भाषेत 
(जिवंत माणसां प्रमाणे) शब्द आणि आशयाचा ही एक विशेष स्वभाव 
असतो, एक विशिष्ट तापमान (5॥२२५1७२६) असते. याच सबब अनेक 
शब्दांचा अनुवाद तितक्‍याच कुवत व प्रभाव निशी, जो त्या शब्दांचा त्या 
भाषेत आहे, अर्थ तंतोतंत अशक्य असते. आणि काही वेळी चेहऱ्याचा 
रंग, आवाजाची कैफियत आणि डोळयांच्या इशाऱ्याने मति तार्थ आणि 
शब्दाची प्रतिकिया प्रकट करण्याची गरज भासते या प्रसंगी शब्दाचा 
जोर आणि लक्षणिक अर्थास जाहीर करण्यासाठी दुसऱ्या भाषेतला 
(शाब्दिक अनुवादा खेरीज) शब्द आणला जातो. उदाहरणार्थ जेव्हा 
हजरत मूसा (अ.) यांना त्यांच्या जनसमूहाने एक असा मेळा पाहून की 
ज्यात मूर्तिपुजा ही होती आणि दुकाने ही थाटलेली होती. आपली 
इच्छा जाहीर केली की आम्हाला देखील अशी सुशोभित व्यवस्था आणि 
समारंभाचा मौका दिला जावा, ज्यात उपासना ही असावी आणि 
सुखविलासची गोडी ही. आणि त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले. तेव्हा 
हजरत मूसा (अ.) मोठया रागात आणि एकेश्‍वरवादाची लाज बाळगून 
म्हणाले की 'इन्ना हा अलाअि मुतब्बरूम माहूम फीहि व बातिलून मा 
कानू यअमलून.' आता जर याचा उर्दूत असा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न 
केला जावा ज्यात हजरत मूसा (अ.) यांची ईमान विषयक लज्जा, 























पवित्र कुरआन 29 एक परिचय 

















दुसरीकडे अल्लाहच्या प्रकोपास व्यक्‍त करणे असावे तर म्हटले जाईल 
कि 'हे ज्या कामास लागेल आहेत त्यावर झाडू फिरणार आहे.' 
शब्दकोषांचे बंधन पाळणारे बहुतेक कदाचित सहमत होणार नाहीत कि 
मुतब्बरूमचा उचित अनुवाद आहे, परंतु एकेश्‍वरवादाची लज्जा, हजरत 
मूसा (अ.) यांची शान आणि अल्लाहच्या प्रकोपाची हीच निकट आहे की 
आणि जर हा अनुवाद नसेल तर स्पष्टीकरण निश्‍चित आहे. या 
संदर्भात मी आपल्या कुरआन अध्यनाच्या मग अध्यापन व भाष्याच्या 
काळात हजरत शाह अब्दुल कादर साहेब (रह.) यांना विशेष करून 
जाणले. काही वेळा कुरआनातील शब्दांच्या मातितार्थास व हेतुस त्यांनी 
उर्दूच्या एकाच शब्दात अदा केले. उदाहरणार्थ पवित्र कुरआनात आहे 
की 'फला यगरूरका तकल्लुबुहुम फिल बिलादि' या ठिकाणी 
तकल्लुबुचा शाब्दिक अर्थ उलट पालट करणे असा आहे परंतु प्रसंगा 
नुरोधाने याहून थोडे जास्त अपेक्षित आहे आणि तकल्लुबशी गलबा 
करणे हे ही अभिप्रेत आहे. स्वतः उच्च श्रेणीचे अरबीचे भाष्यकारांनी ही 
या शब्दाचा अनुवाद एकाच शब्दात त्याची कुव्वत व वापराच्या हेतू 
जमला नाही. शाह साहेब (रह.) यांनी अनुवाद केला 'तुम्हाला धोक्यात 
न टाकावे यांचा थाट बाट' हाच या ठिकाणी या शब्दाच्या वापराचा हेतू 
आहे. आपल्या अनुवादात वास्तविक हाच आशय व शब्दाच्या ठिकाणी 
शब्द ठेवण्या ऐवजी आशय व सरळ व सोपे अर्थाला अनेक ठिकाणी 
स्थान दिले गेले आहे. आणि तो कमीत कमी आवाहन व कुरआन 
आकलनाच्या क्षेत्रात आवश्यक आहे. याच सबब ज्या सत्य प्रिय 
लोकांनी आपणास अनुवादा ऐवजी आशयाचा (स्पष्टिकरणाचा) शब्द 
याच्या परिच्यात वापरण्याच्या सल्ला दिला आहे तो विद्वता पुर्ण ही आहे 
आणि प्रामाणिक देखील. तरी ही (जेथ पर्यंत माझी नजर पोहचली) 
अनुवादात कोठे ही (जेवढा हिस्सा समोर आला) फेरबदल, उलट सुलट 
असे मला दिसू आले नाही. म्हणून या अनुवादाला ईश समर्थन आणि 
प्रामाणिक आवाहनाच्या भावनेच्या आधारे लाभदायक व प्रसिद्द करण्या 
योग्य जाणले. अल्लाह तआला कबुलीचा दर्जा प्रदान करो आणि 
जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ घडो. 

(हजरत मौलाना) अबुल हसन अली हसनी नदवी 

प्रबंधक, नदवतुल उलमा लखनऊ 

17 सफर हि.स. 1415 (27 जुले 1994) 


















































पवित्र कुरआन 


30 


एक परिचय 



































पवित्र कुरआन 


सरळ मराठी भाषांतर 








अनुकमाणिका 








सलनवन 7 कक्कस्तनवनत  ज्व्क] 



































रः . अल-फातिहा अर-रूम 
2. अल-बकरह लुक॒मान 
3. आले इमरान अस-सजदा 
4. अन-निसा अल-अहजाब 
5. अल-मायदा सबा 
6.  अल-अनआम फातिर 
7.  अल-अअराफ या-सीन 
8.  अल-अनफाल अस-साफ्फात 
9  अतत-तोबा सॉद 
10. यूनुस अज-जुमर 
11. हूद गाफीर//अल-मोमिन 
12. यूसुफ हा मीम अस-सजदा 
13. अर-रअद अश-शूरा 
14. इब्राहीम अज-जुखरूफ 
15. अल-हिज अद-दुखान 
16. अन-नहल अल-जासिया 
17. बनी इस्राइल अल-अहकाफ॒ 
18. अल-कहफ मुहम्मद 
19. मरयम अल-फतह 
20. ता-हा. अल-हुजुरात 
21. अल-अंबिया काफ 
22. अल-हज्ज अज-जारियात 
23. अल-मोमिनून अत-तूर 
24. अन-नूर अन-नज्म 
25. अल-फुरकान अल-क॒मर 
26. अश-शुअरा अर-रहमान 
27. अन-नम्ल अल-वाकिआ 
29. अल-अनकबूत ४) अल-मुजादला 
सहन वनत वचक 





























- अल-हश्र 652 अल-अआला 
60. अल-मुम्तहिना 656 अल-गाशियह 
61. अस-सफ्फ 659 अल 
62. अल-जुमुआ 661 
63. अल-मुनाफिकून 662 
64. अत-तगाबून 664 
6. अत-तलाक 666 
66. अत-तहरीम 668 
67. अल-मुल्क 671 
68. अल-कलम 674 
69. अल-हाक्का 677 
70. अल-मआरिज 680 
71. नूह 682 अज-जिलजाल 
72. अल-जिन्न 684 अल-आदियात 
73. अल-मुज्जम्मिल 687 अल-कारिआ 
74. अल-मुद्दस्सिर 689 अत-तकासुर 
75. अल-कियामह 691 अल-अस्र 
76. अद-दहर//अल-इंसान 693 अल-हुमजह 
77. अल-मुरसलात 696 अल-फील 
78. अन-नबा 698 कुरैश 
79. अन-नाजिआत 699 अल-माऊन 
80. अबस 701 अल-कौसर 
81. अत-तकवीर 703 अल-काफिरून 
82. अल-इनफितार 704 अन-नस्र 
83. अल-मुतफ्फिफीन 705 अल-लहब 
84. अल-इनशिकाक 707 अल-इखलास 
85.  अल-बुरूज 708 अल-फलक 
86. अलअकत्तकिकरिक 709 34 114. अन-नास 
































1. अल-फातिहा 
ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 7 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय 
दया करणारा आहे. 


. सर्व प्रशंसा अल्लाह करीता आहे, जो 
साऱ्या विश्‍्वांच्या रब (पालनकर्ता) आहे. 
2. फार मेहेरबान, वारंवार दया करणारा. 
3. मालक आहे न्यायाच्या दिवसाचा. 
4. आम्ही फक्त तुझीच उपासना करतो 
आणि तुझ्या कडूनच मदत मागतो. 


5. चालव आम्हाला सरळ मार्गावर. 
6. मार्ग त्या लोकांचा, ज्यांच्यावर तू कृपा 
केलीस. 
. त्यांचा नव्हे, ज्यांच्यावर तुझा प्रकोप 
झाला आणि ना भटकणाऱ्यांचा. 








2. अल-बकरह 35 पारा 1 





























2.अल-बकरह 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 50 आयती आणि 40 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय 
दया करणारा आहे. 














४. अलिफ - लाम - मीम. 

2 हा असा ग्रंथ आहे, ज्यात काही शंका संशय 
नाही. सन्मार्गार चालवतो अल्लाहच्या अवलज्ञे 
(आज्ञा भंगा) चे भय राखणाऱ्यांना. 

3 जे ईमान राखतात न पाहिलेल्यावर आणि कायम 
ठेवतात नमाजला आणि आम्ही दिलेली रोजी 
(धन-दौलत) आमच्या मार्गात खर्च करतात. 

4 आणि जे ईमान राखतात, जे काही उतरविले गेले 

आहे, हे पैगंबर (स.) तुमच्यावर, आणि जे 

उतरविले गेले तुमच्या पूर्वी आणि आखिरतच्या 
शा येणे जे निश्‍चित मानतात. 


























2. अल-बकरह 36 पारा 1 














5. 


16. 


हे लोक चालू लागले आहेत आपल्या पालनकर्त्याच्या मार्गावर आणि 
तेच सफल होतील. 


. निःसंदेह ज्यांनी इन्कार केला, त्यांच्याकरीता सर्व सारखे आहे, मग 


तुम्ही त्यांना खबरदार करा किवा न करा, ते मानणारे नाहीत. 





. अल्लाहने मोहर लावली आहे त्यांच्या हृदयांवर आणि त्यांच्या कानांवर 


आणि त्यांच्या डोळ्यांवर घनदाट पडदा पडलेला आहे आणि त्यांना 
फार मोठा अजाब (शिक्षा-यातना) होईल. 


. आणि काही लोक असेही आहेत, जे फक्त तोंडाने बोलतात, आम्ही 


ईमान राखले अल्लाहवर आणि आखिरतच्या दिवसावर, परंतु त्यांच्या 
हृद्यात ईमान नाही. 


. धोकेबाजीच्या गोष्टी करतात अल्लाहशी आणि खऱ्या ईमान धारकांशी 


आणि धोका कोणालाही देऊ शकणार नाहीत, मात्र स्वतःला आणि ते 
समजत नाहीत. 


. त्यांच्या मनात रोग आहे, अल्लाहने त्यांचा रोग आणखी वाढविला 





आणि त्यांच्या खोट्या कबूली मुळे त्यांना दु:खदायक शिक्षा होईल. 


. आणि जेव्हा त्यांना सांगितले जाते धरतीवर फसाद (उत्पात) करू नका, 


तेव्हां बोलू लागतात की आमचे काम तर सुधारणा करण्याचे आहे. 


. ऐका! हेच लोक बिघाड निर्माण करतात परंतु याचेही त्यांना भान नाही. 
.आणि जेव्हा त्यांना सांगितले जाते की ईमान राखा, ज्या प्रमाणे 


दुसऱ्या लोकांनी ईमान राखले तेव्हा उत्तरात असे म्हणतात की, 
काय आम्ही मूर्ख लोकांसारखे ईमान राखावे? ऐका की निःसंदेह, मूर्ख 
तर हे स्वतःच आहेत परंतु जाणत नाहीत. 





. यानंतरही त्यांची, ही दशा आहे की, जेव्हा कधी ईमान राखणाऱ्यांशी 


भेटतात, तेव्हा सांगतात की, आम्ही देखील ईमान राखले आणि जेव्हा 
एकांतात आपल्या बदमाश नेत्यांजवळ असतात, तेव्हा म्हणतात की, 
आम्ही तुमच्या सोबतीला आहोत, आम्ही केवळ थट्टा मस्करी करतो. 








. अल्लाह यांना यांच्या थट्टा मस्करीचा परिणाम दाखविल, आणि जी 


ढील (सूट) यांना देऊन ठेवली आहे त्यात ते आपल्या शिरजोरपणात 
आंधळे होऊन भटकतच राहतात. 

हेच ते लोक होते, जे सरळ मार्गाच्या ऐवजी मार्गभ्रष्टता खरेदी करणारे 
बनले, त्यांच्या व्यापाराने त्यांना लाभ पोहचविला नाही आणि ना सन्मार्ग 




















2. अल-बकरह 37 पारा 1 














2 


९02 


21. 


22. 


23. 


24. 


प्रापत करणारे बनू शकले. 


. त्यांचे उदाहरण असे की जणू एका माणसाने आग पेटविली, मग 


जेव्हा त्याच्या आसपास खूप प्रकाश पडला, तेव्हा अल्लाहने अचानक 
त्यांच्या डोळयांचे तेज (दृष्टि) हिरावून घेतले, आणि सोडून दिले 
त्यांना अंधारात, आता त्यांना काहीच दिसत नाही. 











. बधीर, मुके आणि आंधळे आहेत, आता ते कशाही प्रकारे 


(सन्मार्गाकडे) फिरणार नाहीत. 


. त्यांचे दुसरे उदाहरण, जणू आकाशातून पाऊस येत असावा आणि 


त्यात खूप अंधार आणि मेघगर्जनेसह वीज असावी आणि या लोकांनी 
विजेचा भयंकर कडाका आणि मरण्याचा भीतीने आपली बोटे कानात 
खूपसली, आणि अल्लाहने अशा इन्कार करणाऱ्यांना घेरून ठेवले आहे. 








. शक्य आहे की वीज यांचे डोळे हिसकून घेईल, जेवढा वेळ देखील 





वीज चमकली, ते थोडेसे चालू लागले आणि जेव्हा अंधार पडला 
(तिथल्या तिथे) उभेच राहिले, आणि अल्लाहने इच्छिले तर 
त्यांच्याकडून त्यांचे कान आणि डोळे हिरावून घेईल, यात शंका नाही 
की, अल्लाह सर्व काही करण्यास समर्थ आहे. 

लोकहो! उपासना करा आपल्या पालनकर्त्याची, ज्याने तुम्हाला 
निर्माण केले आणि तुमच्या पूर्वीच्या लोकांना, यासाठी की तुम्ही 
परहेजगार (पापमुक्त) बनावे. 

ज्याने जमीनीला तुमच्याकरीता बिछाईत बनविले आणि आकाशाला 
छत, आणि उतरविले आकाशातून पाणी, मग काढले त्यातून मेवे, 
फळ फळाव आणि सर्व प्रकारचे खाद्य पदार्थ तुमच्यासाठी. तेव्हा आता 
तरी दुसऱ्या कोणाला अल्लाहच्या बरोबरीचा बनवू नका आणि 
तुम्हाला माहित ही आहे. 

आणि जर तुम्हाला शंका आहे या वाणी (कुरआन) बाबत, जी 
उतरविली आम्ही आपल्या दासावर, तर तुम्हीही रचून दाखवा अशीच 
एखादी सूरत (अध्यायी आणि अल्लाह शिवाय ज्यांना हजर मानता, 
त्या सर्वांना बोलावून आणा, जर तुम्ही सच्चे आहात. 

मग जर असे करू न शकाल, आणि कदापि करू शकणार नाहीत, 
तर भिऊन असा त्या आगीपासून जिचे इंधन मानव आणि दगड 
आहेत, ही आग इन्कार करणाऱ्यांसाठी तयार आहे. 





























2. अल-बकरह 38 पारा 1 














25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


309. 


आणि खुशखबर ऐकवा त्यांना, ज्यांनी ईमान राखले आणि नेक काम 
करीत राहिले, त्यांना अशा बागा लाभतील की, ज्यांच्या खाली नद्या 
(प्रवाह वाहतात, जेव्हा देखील खायला त्यांना तिथला (फळ) मेवा 
मिळेल, तेव्हा म्हणतील, हा तर तोच आहे, जो पूर्वी सुद्धा आम्हाला 
मिळाला होता आणि त्यांच्या जवळ येईल विविध प्रकारचा मिळता 
जुळता आणि त्यांना तेथे पवित्र शुद्ध जोडपे मिळतील आणि त्यांना 
तिथे नेहमी करीता राहायला मिळेल. 

यात शंका नाही की सत्य समजाविण्याकरीता अल्लाहला एखादे 
उदाहरण देण्यात लज्जा संकोच करण्याचा प्रश्‍नच राहत नाही, मग 
ते उदाहरण एखाद्या मच्छरचे का असेना किंवा या पेक्षा ही तुच्छ 
अन्य एखाद्या वस्तूचे, जे लोक सत्य कबूल करणारे आहेत, तर ते या 
उदाहरणांनी जाणून घेतात की हे ठीक आहे जे त्यांच्या पालनकर्त्या 
तफे आले आहे, आणि जे मानणारे नाहीत ते बिचकून म्हणतात की 
अशा उदहारणाने अल्लाहचा इरादा काय आहे? अशा प्रकारे 
अल्लाहच्या एकाच उदाहरणाने अनेक जण वाट चुकतात आणि 
बहूतेकांना सन्मार्गाचा लाभ होतो आणि केवळ तेच लोक वाट 
चुकतात जे आज्ञा भंग करणारे असतात. 

आज्ञा भंग करणारे लोक ते आहेत, जे अल्लाहशी करार केल्या नंतर 
आपले वचन तोडतात, आणि अल्लाहने ज्या गोष्टीस जोडून 
ठेवण्याचा हुकूम फर्माविला, तिला तोडून टाकतात आणि जमीनीवर 
उत्पात (फसाद) उभे करतात हे लोक फार नुकसान भोगतील. 
अल्लाहचा इन्कार तुम्ही कसा करू शकता, तुम्ही तर मेलेले होते, 
त्यानेच तुम्हाला जीवन दिले, आणि तोच तुम्हाला मरण देईल, मग 
तुम्हाला जिवंत करील, मग तुम्ही त्याच्याकडे उलट परत फिराल. 
तोच होय, ज्याने निर्माण केले तुमच्याकरीता जे काही जमीनीत आहे 
सर्वच्या सर्व, मग आकाशाकडे ध्यान दिले, मग सात आकाश यथा योग्य 
(ठीक ठाक) बनविले आणि तो तर प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान बाळगतो. 

आणि जेव्हा तुझ्या पालनकर्त्याने फरिश्त्यांना फर्माविले की, मला 
जमीनीवर (पृथ्वीवरो एक नायब (प्रतिनिधी) राखायचा आहे, ते 
म्हणाले, काय आपण जमीनीवर त्याला नायब बनवाल, जो दंगा 
फसाद करील व रक्‍त पात करील आणि आम्ही तर निवेदन करतोच 





















































2. अल-बकरह 39 पारा 1 














तुझे दोषमुक्त असणे आणि तुझी स्तुति प्रशसाही आणि तुझी खूप 
खूप पवित्रता वर्णन करतो, पालनकर्त्याने फर्माविले की, मला ते सर्व 
काही माहित आहे, जे तुम्ही नाही जाणत. 
. आणि अल्लाहने आदमला सर्व चीज वस्तूंची नावे शिकवली मग त्या 
वस्तुंची नावे फरिश्त्यां समोर मांडली आणि विचारले जर तुम्ही ठीक 
बोलत होता तर यांची नावे मला सांगा. 
32. ते म्हणाले, तूच महिमावंत आहेस, जेवढे तू आम्हाला शिकवलेस 
त्याच्याशिवाय आम्हाला काहीच माहीत नाही, ज्ञानी केवळ तूच 
आहेस. 
तेव्हा फर्माविले, हे आदम (अ.)! सांग यांना त्यांची नावे, मग जेव्हा 
सांगितली आदमने त्यांची नावे, पालनकर्त्याने फर्माविले, मी तुम्हाला 
सांगितले नव्हते की मला आकाशांमध्ये आणि जमीनीत तुम्ही न 
पाहिलेल्या वस्तू माहीत आहेत. आणि मला तर ते सर्व काही माहीत 
आहे. जे तुम्ही जाहीर करता किंवा लपविता. 
34. आणि जेव्हा आम्ही फरिश्त्यांना सांगितले की सजदा करा आदमला, 
तेव्हा सर्वानी सजदा केला. (अर्थात आदमचे वंनदन केले) परंतु 
इब्लीसने हा हुकूम मानला नाही आणि आपला मोठेपणा दाखवू 
लागला आणि आज्ञाभंग करणाऱ्यांपैकी झाला. 
. आम्ही सांगितले, हे आदम (अ.)! राहा तुम्ही आणि तुमची पत्नी 
जन्नतमध्ये आणि वाटेल तेवढे खा व प्या जशी तुम्हाला इच्छा होईल, 
परंतू या झाडाच्याजवळ सुध्दा जाऊ नका, नाही तर अन्यायी ठराल. 
तेव्हा बहकावले सैतानाने त्या दोघांना, आणि मग बाहेर काढून 
टाकले तिथून, ज्या आरामाच्या ठिकाणी ते होते आणि आम्ही 
म्हणालो, उतरा येथून (जा निघा) तुम्ही एकमेकाचे शत्रू आहात आणि 
तुम्हाला जमीनीवर राहायचे आहे आणि तिथे जीवनाचे साधन आहे 
एक वेळ पर्यंत. 
मग शिकून घेतले आदमने अनेक शब्द आपल्या पालनकर्त्या कडून, 
मग त्याची तौबा (माफीची प्रार्थना) कबूल केली अल्लाहने खरोखर 
तोच आहे तौबा कबूल करणारा आणि मेहेरबान. 
38. आम्ही फर्माविले की उतरा खाली इथून सारे, मग जेव्हा कधी 
पोहोचेल तुमच्याजवळ माझ्यातर्फे सरळ मार्गाची खबर, तर जो कोणी 





3 


डॉ 


3 


> 








3 


टा 





3 


म 





3 


7४ 




















2. 


अल-बकरह 40 पारा 1 














39. 


40. 


4 


ह 


42. 


43. 


44. 


4 


46. 


47. 


48. 


ठा 


चालला मी दाखविलेल्या मार्गावर, (तर) ना भय राहील अशा लोकांना 
आणि ना ते दुःखी होतील. 

आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला व आमची आयतींचे खंडन केले अर्थात 
खोटे ठरविले, ते सर्व आगीत पडतील आणि तिच्यात नेहमी राहतील. 
हे इस्राईलच्या मुलांनो! आठवण करा माझ्या त्या उपकाराची जो मी 
तुमच्यावर केला, आणि तुम्ही माझ्याशी जो करार केला आहे तो पूर्ण 
करा, मी देखील तुमच्या सोबत केलेला करार पूर्ण करीन आणि 
केवळ माझेच भय राखा. 








. आणि ईमान राखा ग्रंथावर (कुरआनावर) जो मी उतरविला, ज्याने 


तुमच्या जवळचा ग्रंथ सत्य असल्याचे सांगितले आणि अल्लाहच्या 
ग्रंथाचे सर्व प्रथम इन्कार करणारे तर बनू नका आणि थोडयाशा 
किंमतीवर माझ्या आयतींना विकू नका आणि माझी आज्ञाभंग 
करण्यापासून दूर राहा. 

सत्य आणि असत्याचे मिश्रण करू नका आणि जाणून बुजून सत्य 
लपवू नका. 

आणि नमाज कायम करा आणि जकात (पुण्य दान) देत राहा आणि 
झुकणाऱ्याच्या सोबत (तुम्हीही) झुकत राहा. 

काय तुम्ही लोकांना नेक काम करण्याचा आदेश देतात आणि 
स्वतःला मात्र विसरतात आणि तुम्ही ग्रंथ देखील वाचतात, मग काय 
अकलेचा वापर नाही करणार? 

आणि सामर्थ्य (ताकत) प्राप्त करा धीरज आणि नमाजाच्या द्वारे आणि 
नमाज खरोखर मोठे कठीण काम आहे, परंतू ज्यांची मने अल्लाहच्या 
भितीने वितळली असावीत. 

ज्यांची धारणा आहे की त्यांना भेटायचे आहे आपल्या पालनकर्त्याशी 
आणि त्यांना त्याच्याकडे परत जायचे आहे. 

हे इस्राईलच्या मुलांनो! माझ्या देणग्यांची आठवण करा, ज्या मी तुम्हाला 
दिल्या आहेत आणि मी तुम्हाला जगातील लोकांवर मोठेपणा दिला. 
आणि भय राखा त्या दिवसाचे की कोणता ही माणूस, कोणत्याही 
माणसाला थोडा देखील उपयोगी पडणार नाही आणि शिफारसही 
कबूल केली जाणार नाही, आणि कोणाला अपराधा इतका फिदया 
(दंड) घेऊन सोडले जाणार नाही आणि त्यांना कोठूनही मदत मिळू 




















2. अल-बकरह 41 पारा 1 














शकणार नाही. 
49. आणि हे इस्राईलच्या मुलांनो! जेव्हा आम्ही फिरऔनच्या लोकांपासून 
तुमची सुटका केली जे तुम्हाला भयंकर शिक्षा यातना देत, म्हणजे 
तुमच्या पुत्रांची हत्या करीत आणि तुमच्या मुलींना जिवंत सोडून देत 
आणि या परिस्थितीत तुमच्या पालनकर्त्यातफे मोठी कसोटी होती. 
आणि विसरू नका हा उपकार की, आम्ही समुद्राला फाडून तुम्हाला 
वाचवले आणि बुडवून टाकले फिरऔनच्या लोकांना आणि हे दृश्य 
तुम्ही पाहिले आहे. 
. आणि जेव्हा आम्ही मूसा (अ.) यांना चाळीस रात्रीच्या वायद्यावर 
बोलावले मग या नंतर तुम्ही वासराची उपासना करू लागले आणि 
तुम्ही हा मोठा जुलूम केला. 
(या नाफरमानीबाबत) तरीही आम्ही माफ केले की, तुम्ही उपकार मानाल. 
. आणि मूसा (अ.) यांना आम्ही ग्रंथ दिला आणि फुर्कान (निर्णायक 
नियम शास्त्र) दिले की, तुम्ही सरळ मार्गावर चालू शकावे. 
आणि जेव्हा मुसा (अ.) ने आपल्या लोकांना सांगितले की, वासरू 
पुजणाऱ्यांनी स्वतःवर फार जुलूम केला आहे, म्हणून आपल्या स्वामी 
समोर तौबा (माफी मागण्या) करीता आपल्या जाती-समुदायाच्या अशा 
लोकांना ज्यांनी वासरू पूजेत भाग घेतला आपल्या हातांनी ठार करा, 
हा फार चांगला फेसला आहे तुमच्या पालनकर्त्यातफे (तुम्ही असेच 
केले) तेव्हा त्याने तुमची तौबा (माफीची प्रार्थना) कबूल केली, यात 
शंका नाही की, तोच तौबा कबूल करणारा आणि मेहेरबान आहे. 
आणि जेव्हा तुम्ही सांगितले की हे मूसा (अ.) आम्ही तुमच्या 
बोलण्यावर विश्‍वास ठेवणार नाहीत, जो पर्यंत अल्लाहला (प्रत्यक्ष) 
समोर पाहून घेत नाही. तेव्हा तुमच्यावर वीज कोसळली, आणि हा 
देखावाही तुम्ही पाहिला आहे. 
आणि तुम्ही प्राणहीन (जीव नसलेले) झाले होते, त्या नंतरही आम्ही 
तुम्हाला जिवंत केले, यासाठी की, तुम्ही आभार मानावेत. 
आणि आम्ही तुमच्यावर मेघाची सावली केली आणि 'मन्न' व 'सलवा' 
खाण्या करीता उतरविले, खा स्वच्छ शुद्ध वस्तू ज्या आम्ही तुम्हाला 
देत आहोत, आमचे तर ते काहीच नुकसान करू शकत नव्हते, परंतु 
त्यांनी आपलेच नुकसान मात्र करून घेतले. 











5 


2 


5 


->* 


5. 
5 


& ७३ 





5 


री 








5 


छा 





5 


ळे 


5 


7 


























2. अल-बकरह 42 पारा 1 

















58. आणि जेव्हा आम्ही फर्माविले की दाखल व्हा या शहरात आणि जेथून 


5 


6 


6 


6 


9. 


९ 


ळी 


1२9) 





इच्छा होईल वाटेल तेवढे खात रहा, आणि सजदे (नमन) करीत 
नगरात दाखल व्हा आणि असे बोलत जा की अपराधांपासून तौबा 
आहे, तेव्हा आम्ही तुमच्या अपराधांना माफ करू आणि चांगली कामे 
करीत राहणाऱ्यांना आणखी जास्त देऊ. 

मग बदलून टाकली त्या जुलमी लोकांनी या खेरीज अन्य (वेगळी 
गोष्ट) जी त्यांच्याकडून अपेक्षित होती, तेव्हा अशा अन्यायींवर आम्ही 
आकाशातून अतिशय कठोर शिक्षा उतरवली, हे सर्व त्यांच्या हुकूम न 
मानण्या मुळे झाले. 











.आणि जेव्हा मूसा (अ.) यांनी आपल्या लोकांकरीता पाण्याची प्रार्थना 


केली, तेव्हा आम्ही फर्माविले की, आपली काठी अमुक एका दगडावर 
मारा, तेव्हा त्या दगडातून बारा स्त्रोत (झरे) फुटून वाहू लागले. 
प्रत्येक कबिल्याला आपापला घाटही माहीत झाला, ही अल्लाहने 
प्रदान केलेली रोजी (अन्न सामुग्री) आहे, खा, प्या आणि जमीनीवर 
फिसाद (उपद्रव) माजवत फिरू नका. 


. आणि जेव्हा तुम्ही म्हणाले, हे मूसा (अ.)! आम्हाला धीर नाही होणार 





एकाच प्रकारच्या जेवणाने तर तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याला 
आमच्यासाठी प्रार्थना करा की, आम्हाला जमीनीतून भाजी, काकडी 
गहू. मसूर आणि कांदा जो उगतो, तो काढून द्यावा, मूसा (अ.) 
बोलले, काय एका चांगल्या वस्तूला सोडून मोबदल्यात अगदी मामुली 
वस्तू घेऊ इच्छिता? मग तर एखाद्या शहरी वस्तीत जा, जे काही 
तुम्ही मागता ते त्या ठिकाणी मिळेल, शेवटी त्यांच्यावर अपमान आणि 
दुर्दशा टाकली गेली आणि वेळ अशी आली की, अल्लाहच्या प्रकोपाने 
अपमान व बदनामीस पात्र झाले, हे अशासाठी की, अल्लाहचा 
आदेशही मानत नव्हते आणि पैगंबरांना नाहक ठार केले आणि मोठे 
आज्ञाभंग करणारे होते आणि मर्यादा राखत नव्हते. 





. खरे सांगायचे तर ज्या लोकांनी ईमान राखले किंवा जे यहूदी झालेत 


किंवा नसारा (ख्रिश्चन) किंवा साबीईन (साबी) असोत, यापैकी जो 
कोणी ईमान राखील अल्लाहवर आणि अंतिम दिवसावर आणि नेक 
कर्म करील तर त्यांचा मोबदला त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ हजर आहे. 
ना त्यांना भय राहील, आणि ना ते दुःखी होतील. 




















2. अल-बकरह 43 पारा 1 














63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 





आणि जेव्हा आम्ही वचन घेतले तुमच्याकडून आणि उंचाविले तूर 
पर्वताला तुमच्यावर, आणि हुकूम केले की, धरून ठेवा जो ग्रंथ आम्ही 
तुम्हाला दिला आणि जे त्यात आहे त्याला ध्यानात राखा, यासाठी 
की तुम्ही परहेजगार (पाप मुक्‍त) बनून रहावे. 

हे मानल्या नंतर तुम्ही मुकरलात (पाठ फिरवली) जर अल्लाहची 
कृपा आणि त्याची दया मेहेरबानी तुमच्यासोबत नसती, तर तुम्ही मोठे 
नुकसान भोगले असते. 

आणि तुम्हाला आपल्या लोकांना तो बोध शिकण्यासारखा किस्सा 
आठवतो, जेव्हा त्यांनी शनिवारचा नियम तोडला, आम्ही त्यांना सांगून 
टाकले की धिःक्कारलेले, अपमानित वानरे व्हा. 

आम्ही दहशतपूर्ण बनविल त्यांच्या परिणामास, त्या काळच्या 
लोकांसमोर आणि नंतर येणाऱ्यांकरीता आणि भय ठेवणाऱ्यांकरीता या 
घटनेस बोध-उपदेश बनविला. 

आणि जेव्हा मूसा (अ.) ने सांगितले आपल्या जनसमुदायाला, अल्लाह 
तुम्हाला हुकूम फर्मावितो की एक बैल जिबह करा (बळी द्या) ते 
म्हणाले की काय तुम्ही आमच्याशी थट्टा मस्करी करता? मूसा (अ.) 
बोलले, अल्लाहचे शरण घेतो की मूर्ख अज्ञानी लोकांसारखे बोलावे. 
सांगू लागले, आपल्या पालनकर्त्याला विनवणी करा, आमच्यासाठी 
साफ निवेदन करावे की तो बैल कसा असावा? मूसा (अ.) म्हणाले, 
पालनकर्ता (अल्लाह) फर्मावितो की, तो बैल म्हातारा नसावा, लहान 
वासरूही नसावा तर मध्यम वयाचा तरूण वासरू असावा, जो आदेश 
तुम्हाला दिला जात आहे, तो पूर्ण करा. 

म्हणाले आपल्या पालनकर्त्याला विचारून सांगा, की त्याचा रंग कसा 
असावा? मूसा (अ.) म्हणाले की पालनकर्त्याचे असे फर्माने आहे की, 
खूप गहरा सोनेरी असला पाहिजे आणि रंग उत्तम असावा की सर्व 
पाहणाऱ्यांना फार चांगला वाटावा. 

पुन्हा सांगू लागले, आपल्या पालनकर्त्याकडून माहिती करून घ्या की 
आणखी काही त्याची निशाणी आम्हाला सांगावी, बैलाची निवड 
करण्यात आम्ही संशयात पडलो आहोत, सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने 
इच्छिल्यास पुन्हा आम्ही पूर्ण पत्ता लावून घेऊ. 

मूसा (अ.) म्हणाले, अल्लाह फर्मावितो की, तो बैल काम-काजात वापरलेला 









































2. 


अल-बक्रह 44 पारा 1 














72. 


73. 


7 


मो 


75. 


76. 


77. 


वापरलेला नसावा, शेत नांगरण्याचे कामही त्याच्याकडून घेतले गेले 
नसावे आणि शेताला पाणी देण्याचे कामावरही त्याला लावले गेले 
नसावे. शरीराने पूर्णपणे निरोगी व दोष नसलेला एकाच रंगाचा 
असावा, त्याच्या अंगावर कोणताही डाग नसावा, ते बोलले, आता 
तुम्ही ठीक ठीक सांगितले, मग त्याचा बळी दिला, परंतु वाटत नव्हते 
की ते असे करतीलच. 

आणि जेव्हा तुम्ही एका माणसाची हत्या केली आणि आरोप 
एकमेकांच्या माथी थोपू लागले आणि अल्लाहला तुमचा लपलेला 
अपराध जाहीर करायचा होता. 

मग आम्ही फर्माविले, या मारल्या गेलेल्या माणसाच्या प्रेतावर त्या 
बळी दिलेल्या बैलाच्या मांसाचा तुकडा मारून फेका (मारला गेलेला 
जिवंत होईल) अशाच प्रकारे अल्लाह मेलेल्यांना जिवंत करील आणि 
तुम्हाला हा एक नमुना दाखविला, यासाठी की तुम्ही समजू शकावे. 
हा नमूना पाहिल्या नंतरही तुमची मने कठोरच राहिलीत, जणू तुम्ही 
दगडा प्रमाणे कठोर मनाचे झाले किंवा त्याहून ही अधिक कठोर 
आणि दगडांमध्ये तर काही दगड असेही असतात, ज्या मधून 
पाण्याचे प्रवाह (नद्या) बाहेर पडतात आणि काहीतर तुकडे तुकडे 
होऊन जातात आणि त्यांच्यातून पाणी वाहू लागते; आणि काही दगड 
तर अल्लाहच्या भयाने कोसळतात आणि अल्लाह तुमच्या कामा 
पासून अजाण (बेखबर) नाही. 

हे ईमान राखणाऱ्यांनो! आता काय तुम्हीही आशा किंवा अपेक्षा ठेवता 
की हे तुमचे म्हणणे मानतील आणि यांच्यात एक समूह असाही आहे 
जो अल्लाहचा कलाम (ग्रंथ) ऐकून अर्थ बदलण्याच्या कलेत फार 
प्रवीण आहे, आणि हे ही जाणतात की ते काय करीत आहेत. 

आणि जेव्हा ईमान धारकांशी भेटतात तेव्हा म्हणतात की, आम्हीही 
ईमान राखले, जेव्हा एकटे असतात एकमेकांजवळ तर म्हणतात की, 
काय तुम्हाला अक्कल नाही? का तुम्ही मुसलमानांना ती गोष्ट 
सांगता, जी अल्लाहने केवळ तुमच्यावर जाहीर केली आहे, मग तर 
ते प्रमाण (पुरावा) म्हणून तुमचे बोलणे आपल्या पालनकर्त्याच्या 
दरबारात सादर करतील. 

काय यांना हे ही माहीत राहिले नाही की, अल्लाह तर त्यांच्या उघड 












































2. अल-बकरह 45 पारा 1 














78. 


7 


९ 


8 


९ 


8 


-> 


82. 


83. 


84. 





आणि लपलेल्या गोष्टींना समान रित्या जाणतो. 

आणि त्यांच्यातील निरक्षर (अशिक्षित) लोक अल्लाहच्या ग्रंथास जाणतही 
नाहीत आणि मनाने रचलेले किस्से व काल्पनिक गोष्टी फार पसंत 
करतात. 





. मोठ्या खेदाची बाब आहे त्या लोकांकरीता, जे पुस्तक आपल्या 





हातांनी लिहून सांगतात की, हे अल्लाहतर्फे आहे, अशाने थोडीशी 
कमाई तर करून घेतात परंतु मोठी खराबी आहे त्यांच्या हातांनी 
लिहिलेल्याची आणि मोठा नाश आणि बरबादी आहे त्यांच्या आपल्या 
कमाई पासून. 


. आणि सांगतात की, आम्हाला आग मुळीच स्पर्श करू शकणार नाही, 


परंतू काही मोजके दिवस; तुम्ही सांगा, हे पैगंबर (स.)! काय तुम्ही 
अल्लाहकडून असे एखादे वचन घेतले आहे? मग तर अल्लाह 
आपल्या वचनाचा भंग मुळीच करणार नाही, किंवा सांगता अल्लाह 
बाबत अशा गोष्टी ज्या तुम्ही स्वतः ही जाणत नाहीत. 


. परंतु खरी हकीकत अशी की, जो कोणीही आपल्या पदरांत गुन्हे 


(वाईट कर्म) बांधून आणील, आणि त्याच्या अपराधांनी त्याला घेरलेले 
असावे, तेव्हा हेच लोक आगीत पडतील, आणि नेहमी तिथे राहतील. 
आणि जे लोक ईमान राखतील आणि नेक कामे करतील, असे 
समस्त लोक जन्नत (स्वर्गा) च्या बागांमध्ये सदा सर्वदा राहतील. 
आणि जेव्हा आम्ही इस्राईलच्या मुलांकडून वचन घेतले की 
अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाची भक्ति आराधना करणार नाही 
आणि आई, बापाशी चांगली वागणूक करणे, तसेच नातेवाईक, 
अनाथ, गोर गरीबांवरही उपकार करीत राहणे आणि सर्व साधारण 
माणसां सोबत चांगल्या रीतीने बोलणे आणि नमाजला कायम राखणे, 
जकात (दान) देत राहणे आमच्या वचन कराराच्या या सर्व गोष्टीकडे 
काही थोडे लोक सोडून तुम्ही सर्वानी तोंड फिरविले, आणि तो वचन 
करार आता तुमच्या ध्यानातही राहिला नाही. 

आणि आम्ही तुमच्याकडून हे वचन घेतले होते की, आपसात रक्‍तपात 
(खुन खराबा) करणार नाहीत, आणि आपल्याच लोकांना त्यांच्या 
घरातून (काढून) बेघर करणार नाहीत, हा वचन करार तुम्ही स्वतःच 
कबूल केला होता आणि तुम्ही याचे साक्षीदारही आहात. 





























2. अल-बकरह 46 पारा 1 














85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


पण तुम्ही आहात की, आपल्याच भाऊ बंधांना ठार मारता, आणि 
आपल्याच समुदायाच्या बहुतेक लोकांची घरे उजाडतात आणि 
अत्याचार व अपराधाबाबत जत्थेबंदी आणि टोळी बाजी करतात, 
आणि जर तुमच्या समुदायातील हेच लोक लढाईत दुसऱ्याच्या 
ताब्यात सापडतात, तर फिदया (मुक्ति दंड) देऊन त्यांची सुटका 
करण्यात धावपळ करतात, वास्तविक तुमच्यावर त्यांना त्यांच्या 
घरापासून बेघर करणेच हराम (निषिद्ध) होते, तर काय तुम्ही 
अल्लाहच्या ग्रंथाचा फक्त काही भाग मानाल आणि काही भागाचा 
इन्कार कराल? आता तुम्हीच सांगा की, कोणती शिक्षा झाली पाहिजे 
तुमच्यापैकी असे करणाऱ्यांना, याशिवाय की, या जगाच्या जीवनामध्ये 
त्यांना अपमानाचा मार दिला जावा आणि कियामतीच्या दिवशी त्यांना 
महाभयंकर शिक्षा यातना दिली जावी, सर्वश्रेष्ठ अल्लाह तुमच्या 
आचरणापासून गाफील नाही. 

हेच ते लोक आहेत, जे आपली आखिरत (मरणोत्तर जीवन) हरवून 
या जगाच्या जीवनाचे खरेदीदार बनले, तेव्हा कधीही कमी केला 
जाणार नाही यांच्यावरील अजाब (सजा यातना) आणि यांना कधीही 
कोणाची मदत पोहोचणार नाही. 

मूसा (अ.) यांना ग्रंथ प्रदान करणारे आम्हीच होतो आणि त्यांच्या 
नंतरही आम्ही सतत पैगंबर पाठवित राहिलो आणि मरीयम पुत्र येशू 
(अ.) ला दिव्य प्रमाण (स्पष्ट निशाण्या) आम्ही प्रदान केले आणि 
पवित्र आत्मा (जिग्लील अ.) पासून आम्ही त्यांना शक्ति दिली, जेव्हा 
कधी रसूल (पैगंबर) तुमच्याजवळ आला, तो अशी शिकवण घेऊन 
आला की, तुमच्या मनाने ते इच्छिले नाही, मग तुम्ही गर्व सोडायला 
तयार नव्हते, पैगंबरांच्या एका वर्गाला तुम्ही खोटे ठरविले आणि 
बहुतक पैगंबरांची हत्याही केली. 

आणि म्हणतात आमची मने आवरणात सुरक्षित आहेत, नाही नाही, 
परंतु अल्लाहचा शाप-धिःक्कार कोसळला त्यांच्यावर. ते इन्कार करणारे 
असल्यामुळे आता त्यांच्यात फारच थोडे लोक ईमान धारण करतील. 
आणि जेव्हा त्यांच्याजवळ पोहोचला अल्लाहतफे ग्रंथ जो खरे 
असल्याचे दाखवितो त्या वार्तेस, जी त्यांच्याजवळ यापूर्वीच आलेली 
होती, आणि हे यापूर्वी काफिर (इन्कार करणाऱ्या) लोकांवर विजय 
































टे 


अल-बकरह 47 पारा 1 














90. 


91. 


92. 


93. 


मिळविण्याकरीता या खबरीची लोकांना सूचनाही देत आणि वाटही 
पाहत, मग जेव्हा पोहोचला त्यांच्याजवळ, ज्याला ते ओळखतही होते, 
तरी देखील इन्कार केला, तेव्हा अल्लाहतर्फे धिःक्कार असो अशा 
इन्कार करणाऱ्यां लोकांचा. 

त्यांनी किती वाईट सौदा केला की, आपला जीव विकून कुफ्र 
(इन्कार) खरेदी केला, अल्लाहने अवतरीत केलेल्या ग्रंथाचा केवळ या 
हट्टापायी इन्कार केला की, अल्लाहने आपल्या पसंतीने आपल्या 
दासांपैकी ज्याला इच्छिले (यांना न विचारता) आपल्या कृपेने धन्य 
केले, तेव्हा असे लोक जास्तीत जास्त कोपास पात्र ठरले, अशा 
इन्कार करणाऱ्यांवर अल्लाहचा अजाब (सजा यातना) आहे, जो 
त्यांना अपमानित करून टाकील. 

जेव्हा त्यांना सांगितले जाते की, ईमान राखा त्यावर जे अल्लाहने 
उतरविले आहे, तेव्हा उत्तर देतील की, आम्ही फक्त त्यावर ईमान 
राखणार जे आमच्यावर अवतरीत झाले आहे, आणि जे यानंतर 
उतरविले गेले त्याचा इन्कार करणारे आहोत, वास्तविक हा नवा ग्रंथ 
सत्य असल्याचे सांगतो यांच्याजवळील ग्रंथाला, हे पैगंबर (स)! तुम्ही 
त्यांना सांगा की, ईमानाच्या दाव्यात सच्चे असाल तर याच्यापूर्वी 
तुम्ही अल्लाहच्या पैगंबरांची हत्या का केली? 

आणि मूसा (अ.) तुमच्याजवळ स्पष्ट चमत्कार घेऊन आले, या 
नंतरही तुम्ही वासरावर जीव टाकण्याकरीता तुटून पडले आणि हा 
फार मोठा जुलुम तुम्ही केला. 

आणि जेव्हा आम्ही तुमच्याकडून वचन घेतले आणि तूर 
पर्वताला तुमच्यावर उचलुन हुकूम दिला, कबूल करा हे, जे काही 
आम्ही तुम्हाला देत आहोत आणि याला मजबूतपणे धरून ठेवा आणि 
ध्यान देऊन ऐका, ते म्हणाले, आम्ही ऐकले, परंतु आमच्याने आचरण 
होऊ शकणार नाही, आणि त्यांच्या कुफ्र (इन्कार) मुळे त्यांच्या मनात 
वासराचे प्रेम जणू रूजविले गेले होते, तुम्ही सांगा की, जर तुम्ही 
ईमानधारक आहात तर तुमचे ईमान काय तुम्हाला अशा वाईट गोष्टी 
शिकवितो? 
































94. त्यांना सांगा की, अल्लाहच्याजवळ जर आखिरतचे (परोक्ष) घर इतर 





लोकांच्या तुलनेत फक्त तुमच्याकरीताच खास आहे तर मरणाची इच्छा 























2. अल-बक्रह 48 पारा 1 








करून दाखवा, जर तुम्ही सच्चे असाल. 

. कारण आपल्या हातांनी काळे कारनामे जे अगोदर पाठवून बसलात, 
याच कारणामुळे ते मरण्याची इच्छा मुळीच करू शकत नाही, 
सर्वश्रेष्ठ अल्लाह जुलमी लोकांना चांगले ओळखतो. 
96. आणि सर्व साधारण लोकांहून अधिक जास्त जीवनाचे लोभी आणि 
जीवनाची लालच असलेले तुम्हाला यहूदी (ज्य आढळून येतील, 
आणि जे शिक (अनेकांची भक्ति करणारे आहेत त्यांचीही हीच दशा 
आहे, यांच्यापैकी प्रत्येकाच्या मनाला वाटते की, एक हजार वर्षा 
पावेतो जिवंत राहिलो तर किती बरे होईल, वास्तविक हजार वर्षाचे 
एखाद्याला आयुष्य जरी लाभले तरीही अजाबापासून बचाव करण्याची 
सबब तर बनू शकत नाही, अल्लाह चांगल्या प्रकारे पाहत आहे, जे 
ते करतात. 

. तुम्ही सांगा की, तो कोण आहे, जो जिब्रईल (अ.) चा शत्रू बनला 
आहे, त्याला हे माहीत असायला पाहिजे की, जिब्रईलने तर या 
कुरआनास अल्लाहच्या हुकुमाने तुमच्या (पैगंबरांचा) हृदयावर 
उतरविले आहे, आणि हा कुरआन, तो ग्रंथ खरा असल्याचे सांगतो 
जो यापूर्वी आलेला आहे आणि सरळ मार्गावर चालवून खुशखबर 
ऐकवितो त्या लोकांना जे ईमान राखतात. 

98. तेव्हा, जो कोणीही शत्रू झाला अल्लाहचा आणि त्याच्या फरिश्त्यांचा 
आणि त्याच्या पैगंबरांचा, आणि जिब्राईल (अ.) व मिकाईल (अ) चा 
तर अल्लाह देखील अशा इन्कारी लोकांचा दुश्मन आहे. 

99. आणि आम्ही तर तुमच्याकडे सुबोध व स्पष्ट आयती (वचने) 
अवतरीत केली, याचा इन्कार आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांशिवाय दुसरा 
कोणीही करू शकत नाही. 

100.(किती वाईट गोष्ट आहे की) जेव्हा जेव्हा एखादा वचन करार केला, 
तेव्हा त्यांच्यातील एका जमातीने याला फेकून टाकले यांच्यातील 
बहुतेक लोक बेईमान आहेत. 

101.आणि जेव्हा येऊन पोहोचला त्यांच्याजवळ अल्लाहतफे एक रसूल, 
जो खरे असल्याचे सांगतो त्यांच्याजवळील ग्रंथांना, तेव्हा या 
ग्रंथथारक लोकांपैकी एका टोळीने अल्लाहच्या ग्रंथास पाठीमागे 
टाकले, जणू त्यांना काही माहीतच नाही. 


9 


टा 

















9 


ऱ्ज 
































2. अल-बक्रह 49 पारा 1 

















102.आणि अशा गोष्टींच्या मागे लागले, ज्यांची चर्चा सैतानी लोक, 
सुलैमान (अ.) च्या साम्राज्याचे नाव घेऊन करीत होते आणि ही कुफ़् 
(इन्कारा) ची गोष्ट सुलैमान (अ.) कधीही बोलले नाहीत, परंतू 
सैतानांची टोळीच हे कुफ्र करीत होती की, लोकांना जादू टोणा 
शिकवित असत आणि अल्लाहचा ग्रंथ लाभलेले असूनही हे लोक त्या 
गोष्टींवर तुटून पडले. ज्या 'बाबिल' शहरात दोन फरिश्ते हारूत 
आणि मारूतवर अवतरीत झाल्याचे सांगत, वास्तविक ते दोघे तर 
असे ज्ञान, शिकवित की, प्रथम (सुरवातीला) सांगत असत की, पहा 
आमचे अस्तित्व तर एक परीक्षा आहे, मग तुम्ही कदाचित काफिर न 
होऊन जावे, तरीही त्या दोघांकडून एक ज्ञान शिकत आणि त्याचा 
गैर वापर करून फूट पाडत एखादा माणूस व त्याच्या बायकोच्या 
दरम्यान, हे लोक अल्लाहच्या हुकूमाशिवय कोणालाही नुकसान 
पोहचवू शकत नव्हते, आणि अशा गोष्टी शिकत, शिकवित, ज्या 
त्यांच्याकरीता नुकसानदायक होत्या आणि त्यात त्यांना अजिबात 
नफा नव्हता आणि ते हे ही जाणतात की, जो अशा प्रकारे जादू 
टोणा शिकेल, आखिरतमध्ये त्याचा काहीच हिस्सा राहिला नाही, 
त्यांना हे माहीत असते की, किती वाईट गोष्ट आहे; जी खरेदी 
करण्यात त्यांनी आपल्या जीवाचीही बाजी लावली. 

103.आणि जर त्यांनी आताही ईमान राखले असते आणि दुराचारापासून दूर 
राहणे स्वीकारले असते तर फार चांगला मोबदला अल्लाहकडून त्यांना 
मिळाला असता, त्यांना हे माहीत असते तर किती बरे झाले असते! 

104.हे ईमान राखणाऱ्यांनो! तुम्ही राअिना म्हणू नका, आणि उन्जुर्ना म्हणा 
आणि नीट ध्यान देऊन उपदेश ऐकत रहा आणि इन्कार करणाऱ्यावर 
दुःखाचा मार आहे. 

105.पूर्वीपासून ग्रंथ लाभूनही इन्कारी होणाऱ्या लोकांमध्ये आणि शिक 
(अनेकांची भक्ति करणाऱ्यांमध्ये कोणी असे इच्छित नाही की, 
तुमच्यावर तुमच्या पालनकर्त्यातफे एखादी भली चांगली गोष्ट 
उतरावी; आणि अल्लाह तर ज्याला इच्छितो त्याला आपला कृपे 
करीता खास करून घेतो आणि अल्लाह तर मोठा कृपावान आहे. 

106.आम्ही जर एखादी आयत स्थगित करतो किंवा तिचा विसर पाडतो 
तर दुसरी आयत त्याहुनही अधिक चांगली किंवा तिच्या बरोबरीची 






























































2. अल-बकरह 50 पारा 1 














आणतो, काय तुम्हाला नाही माहित की, अल्लाह प्रत्येक गोष्टीचे 
सामर्थ्य राखतो. 

107.काय तुम्हाला नाही माहित की अल्लाहचीच राज्यसत्ता आहे 
आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर आणि तुम्हाला अल्लाहशिवय कोणीही 
हिमायत (समर्थन) करणारा आणि मदत करणारा मिळू शकणार नाही. 

108.काय तुम्ही लोक असे इच्छिता की, आपल्या पैगंबरास प्रश्‍नावर प्रश्‍न 
विचारावा, ज्या प्रमाणे याच्या पूर्वी मूसा (अ.) शी प्रश्‍न विचारले जात 
होते आणि ज्या माणसाने ईमानसोडून मोबदल्यात कुफ्र (इन्कार) प्राप्त 
केला, तो सरळ मार्गसोडून पळाला. 

109.ग्रंथधारकांपैकी बहुतेक लोकांना इच्छा होते की, कसेही करून 
तुम्हाला ईमानापासून हटवून इन्कार करण्यास लावावे, यांना सत्य 
उघडपणे कळाल्या नंतरही यांच्या मनात मोठा द्वेष आहे, तुम्ही आता 
दृष्टीआड करा आणि मनात आणू नका, जोपर्यंत अल्लाह आपला 
फेसला उतरवित नाही, खरी गोष्टी अशी की, अल्लाह सर्व बाबतीत 
समर्थ आहे. 

110.आणि कायम राखा नमाज व जकात (दान) देत रहा आणि जे 
देखील भलाईचे काम पुढे पाठवाल अल्लाह जवळ. त्याला आपल्या 
करीता अधिक चांगल्या अवस्थेत पाहाल, अल्लाह तुमची सर्व कामे 
पाहात आहे. 

111.आणि म्हणतात जन्नतमध्ये कोणी दाखल होणार नाही, परंतु तो जो 
यहूदी आणि ख्रिश्चन असेल, या सर्व यांच्या खोट्या कल्पना आहेत, 
तुम्ही त्यांना सांगा की, याबाबत एखादा पुरावा तर सादर करा, जर 
तुम्ही सच्चे आहात. 

112.का नव्हे; जन्न्तमध्ये असा प्रत्येक माणूस दाखल होईल, ज्याने 
आपला चेहरा अल्लाह समोर झुकविला आणि नेकीवर कायम राहिला, 
त्याच्या करीताच मोबदला आहे, त्याच्या पालनकर्त्याजवळ आणि 
त्यांना कसलीही भिती व दुःख नसेल. 

113.आणि यहूदी म्हणाले, खिश्चन कसल्याही मार्गावर नाहीत आणि 
खिश्चन म्हणाले की यहूदींच्या जवळ कोणताही आधार नाही आणि हे 
सर्व, ग्रंथ देखील वाचतात आणि यांच्या प्रमाणे ते सुद्धा बेकार बडबड 
करतात, ज्यांच्याजवळ कसलेही ज्ञान नाही, आता अल्लाहच यांच्या सर्व 























2. अल-बकरह 51 पारा 1 

















सर्व तंटयांचा फैसला कियामतीच्या दिवशी करील. 

114.त्याहून अधिक जुलमी कोण असेल, जो अल्लाहच्या मस्जिदींमध्ये 
अल्लाहचे नाव घेण्यापासून रोखेल, आणि मस्जिदींना उजाडण्यासाठी 
धावपळ करील, लपून घाबरून येण्याखेरीज अशा लोकांना मस्जिदीत 
उघड प्रवेश मुळीच मिळता कामा नये, त्यांना या जगात अपमान 
आहे, आणि आखिरतमध्ये (मरणोत्तर जीवनात) यांच्यावर मोठा अजाब 
(सजा यातना) आहे. 

115.पूर्व आणि पश्‍चिम सर्व (दिशा) अल्लाहच्या आहेत, तेव्हा तुम्ही जिकडे 
देखील तोंड कराल, अल्लाहचे अस्तित्व आहे, खरी गोष्ट अशी की, 
अल्लाह अति विशाल आहे आणि सर्व काही जाणणारा आहे. 

116.आणि म्हणतात की, अल्लाह मुले बाळे राखतो, पवित्र आहे तो अशा 
ऐबदार गोष्टीपासून, आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर जे काही आहे, सर्व 
त्याचेच एकट्याचे आहे, सर्वच्या सर्व त्याच्या हुकुमाचे ताबेदार आहेत. 

117.नव्याने बनवून उत्पन्न करणारा आकाशांना आणि जमीनीला आणि 
जेव्हा फेसला करतो एखाद्या कामाचा, तेव्हा फक्त 'होऊन जा' 
एवढेच म्हणतो आणि ती गोष्ट घडून येते. 

118.आणि ज्यांना माहित नाही, ते म्हणतात की, अल्लाह आमच्याशी 
बोलत का नाही किंवा आमच्याकडे यावी एखादी निशाणी, अशा 
प्रकारची गोष्ट यांच्या पूर्वीचे लोकही बोलले, यांची मने आपसात 
फारच मिळती जुळती आहेत, ज्यांना खात्री करायची आहे, त्यांच्या 
करीता उघड निशाण्या आम्ही बयान केल्या आहेत. 

119.निश्‍चितच आम्ही आपणास पाठविले आहे सत्यसह आनंद आणि भिती 
ऐकविण्या करीता आणि जहन्नममध्ये जाणाऱ्यां विषयी तुम्हाला 
विचारले जाणार नाही. 

120.आणि मुळीच खुश होणार नाहीत तुमच्याशी यहूदी (ज्यू) व ख्रिश्चन 
जोपर्यंत तुम्ही त्यांच्या समुदायाच्या अधीन होणार नाहीत, तुम्ही सांगा 
की, अल्लाह ज्यावर चालविल तोच खरा सरळमार्ग आहे आणि जर 
तुम्ही यांच्या पसंतीनुसार थोडे देखील चालले, यानंतर की 
तुमच्याजवळ ज्ञान येऊन पोहोचले होते, तर मग तुम्हालाही 
अल्लाहच्या पकडीतून वाचविण्याकरीता कोणी मित्र व मदत करणारा 
उपयोगी पडणार नाही. 


















































2. अल-बकरह 52 पारा 1 

















121.ज्या लोकांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे, ते त्याला अशा प्रकारे वाचतात, 
जसा हक्‍क आहे याच्या पठणाचा, हेच लोक ग्रंथावर ईमान राखणारे 
आहेत आणि ज्याने याचा इन्कार केला, तर अशा लोकांचे मोठे 
नुकसान होईल. 

122.हे इस्राईलच्या मुलांनो! स्मरण करा माझ्या त्या देणगीचे, जी मी 
तुम्हाला प्रदान केली आहे आणि हे ही ध्यानात राखा की, मी तुम्हाला 
साऱ्या जगात मोठेपणा दिला होता. 

123.आणि काळजी घ्या त्या दिवसाची, जेव्हा कोणीही कोणाला काहीच कमी 
येणार नाही आणि त्याच्याकडून कोणताही मोबदला कबूल केला 
जाणार नाही; आणि कोणाची शिफारसही उपयोगी पडणार नाही 
आणि त्यांना कुठून मदतही पोहोचू शकणार नाही. 

124.आणि जेव्हा आजमाविले इब्राहीम (अ.) ला त्याच्या पालनकर्त्या 
(अल्लाह) ने अनेक गोष्टींमध्ये, इब्राहीम (अ.) त्यात सफल राहिले, तेव्हा 
अल्लाहने फर्माविले की मी तुम्हाला लोकांचा प्रमुख बनवू तेव्हा इब्राहीम 
(अ.) म्हणाले, माझ्या मुलांशी हा वादा राहील? अल्लाहने फर्माविले, 
जुलमी लोकांशी माझा कसलाही वचन करार राहणार नाही. 

125.आणि जेव्हां बनविले आम्ही (अल्लाहच्या) पवित्र घराला पुण्य प्राप्तीचे 
ठिकाण आणि लोकांकरीता शांती मिळविण्याचे स्थान आणि तुम्ही 
सुद्धा कायम करा नमाज पढण्याचे ठिकाण त्या जागेला, जिथे इब्राहीम 
(अ) उभे राहिले होते नमाजकरीता आणि फर्माविले आम्ही इब्राहीम 
(अ.) ला आणि इस्माईल (अ.) ला की, माझे घर (काबा) स्वच्छ पवित्र 
राखा, तवाफ (फेरे) करणाऱ्यांकरीता आणि चित्त लावून बसणाऱ्यां 
करीता (एतेकाफमध्ये) आणि रूकूअ व सजदा करणाऱ्यां करीता. 

126.आणि जेव्हा विनंती केली इब्राहीम (अ.) ने, हे पालनकर्त्या! या 
शहराला शांततेच स्थान बनव, आणि यात राहणार्‍्यांमध्ये जे 
अल्लाहवर ईमान राखतील आणि आखिरतच्या दिवसावर, तर त्यांना 
खूप मेवे आणि फळे प्रदान कर, पालनकर्त्या (अल्लाह) ने फर्माविले 
की जो इन्कार करणारा असेल, त्यालाही थोडे दिवस देईन, मग 
त्याला लाचार बेबस करून आगीच्या अजाब (शिक्षा) मध्ये टाकीन 
आणि ते मोठे वाईट ठिकाण आहे. 

127.आणि जेव्हा इब्राहीम (अ.) त्या घराच्या भिंती उभारू लागले आणि 



































2. अल-बकरह 53 पारा 1 

















सोबतीला इस्माईल (अ.) देखील, तेव्हा दोघेही म्हणत जात की, हे 
पालनहार! आमच्यातफे ही सेवा कबूल कर, यात शंका नाही की, 
तू सर्व काही ऐकणारा आणि सर्व काही जाणणारा आहेस. 

128.हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला आपला आज्ञाधारक दास बनव 
आणि आमच्या मुला बाळांमध्येही एक मोठी मुस्लिम जमात (जन- 
समुदायो उभी कर आणि आम्हाला बंदगी करण्याच्या रिती शिकव 
आणि आम्हाला माफ कर, निश्‍चितच, तूच खरा माफ करणारा, मोठा 
मेहेरबान आहेस. 

129.हे आमच्या पालनकर्त्या! पाठव यांच्यात एक संदेश पोहचविणारा, जो 
त्यांच्यापैकीच असावा वाचून ऐकविल त्यांना तुझ्या आयती आणि 
शिकविल त्यांना ग्रंथ व बुद्धिमत्तेच्या गोष्टी आणि त्यांना स्वच्छ पवित्र 
करील, खरा जबरदस्त, हिकमत (बुद्धि, कौशल्य) राखणारा तूच आहेस. 

130.जो इब्राहीम (अ.) च्या जनसमूहातून पळाला त्याने स्वतःला महामूर्ख 
बनवून घेतले आणि आम्ही इब्राहीम (अ.) ला जगात पसंत केले आणि 
आखिरतमध्ये तो मोठया नेक व सदाचारी लोकांमध्ये असेल. 

131.आणि जेव्हा फर्माविले त्याच्या पालनकर्त्याने की इब्राहीम (अ) तू 
मुस्लिम (स्वतःला समर्पित कर) हो, तो म्हणाला, मी सर्व विश्‍्वांच्या 
पालनकर्त्याच्या हुकूमाने मुस्लिम झालो. 

132.आणि आपल्या पुत्रांना मरते वेळी इब्राहीम (अ.) हीच ताकीद करून 
गेले आणि याकूब (अ.) ने देखील आपल्या मुलांना अंत समयी हीच 
ताकीद केली होती, पुत्रांनो! अल्लाहने आपल्या पसंतीने तुम्हाला एक 
दीन (धर्म) प्रदान केला आहे, तेव्हा तुम्ही इस्लामच्या ऐवजी दुसऱ्या 
एखाद्या अवस्थेत मरू नका. 

133.काय तुम्ही त्या ठिकाणी हजर होते, जेव्हा याकूब (अ.) च्या मरणाची 
वेळ येऊन पोहोचली, आणि आपल्या मुलांना विचारू लागले की, 
माझ्यानंतर तुम्ही कोणाची उपासना कराल? तेव्हा ते म्हणाले की, 
आम्ही त्या एक अल्लाहची बंदगी करू, ज्याची बंदगी आपण आणि 
आपले वडील इब्राहीम (अ.) इस्माईल (अ.) आणि इसहाक (अ.) यांनी 
केली आणि आम्ही देखील त्याच एकट्या करीता मुस्लिम बनून राहू. 

134.ती एक जमात होती, जी होऊन गेली, जे काही त्यांनी कमविले, 
त्यांचे त्यांनाच मिळेल आणि तुमचे फक्त तेच आहे जे तुम्ही कमवून 












































2. अल-बकरह 54 पारा 1 














न्याल आणि तुम्हाला विचारले जाणार नाही की ते काय करीत होते. 

135.निरर्थक बडबड करतात की, यहूदी व्हा किंवा ख्रिश्‍चन व्हा, सरळ 
मार्गार याल, आपण त्यांना सांगा की, नाही, नाही, आम्ही तर 
इब्राहीम (अ.) चा मार्ग धरला, जो एक अल्लाहचा झाला होता आणि 
मुश्रिक (अनेकेश्‍्वरवादी) नव्हता. 

136.ऐलान करा की, आम्ही तर अल्लाहवर ईमान राखले आणि जे 
कुरआन आमच्याकडे उतरविले गेले त्यावर आम्ही ईमान राखले 
आणि जे काही पूर्वी अवतरीत झाले इब्राहीम (अ.) आणि इसहाक (अ) 
व याकूब (अ.) आणि त्यांच्या वंशजांकडे आणि जे काही दिले गेले 
मूसा (अ.) आणि ईसा (अ.) ला आणि जे काही प्रदान केले गेले 
त्यांच्या पालनकर्त्यातर्फे सर्व पैगंबरांना, आम्ही ते सर्व मान्य केले आहे 
आणि पैगंबरांमध्ये कोणी एका पैगेंबराबाबत आम्ही भेदभाव मानत नाही 
आणि आम्ही तर अल्लाहच्या सर्व हुकूमांना मानणारे मुस्लिम आहोत. 

137.मग जर ते सुद्धा असेच ईमान स्वीकार करतील जसे की 
मुसलमानांनो! तुम्ही ईमान धारण केले तर ते मार्ग प्राप्त करू 
शकतील आणि जर मानणार नाहीत तर आता ते जिद्दीवर अडून 
बसले आहेत, तेव्हा समजून घ्या की, या सवांच्या विरोधात 
तुमच्यासाठी फक्त अल्लाह पुरेसा आहे; आणि तो तर मोठा ऐकणारा 
आणि मोठा जाणणारा आहे. 

138.ईमान राखणारे लगेच बोलले की, आम्ही स्वतःला अल्लाहच्या रंगात 
रंगवून घेतले आहे, अल्लाहपेक्षा अधिक चांगला कोणाचा रंग आहे? 
आणि आम्ही तर त्याची बंदगी (उपासना) करण्यावर कायम आहोत. 

139.सांगा, काय अजून ही तुम्ही आमच्याशी अल्लाहच्या बाबत भाडणच 
कराल? वास्तविक, आमचा आणि तुमच्या पालनहार केवळ एकमेव 
तोच आहे. आम्हाला आमच्या कर्मांचा आणि तुम्हाला तुमचा कर्माचा 
मोबदला मिळेल, आम्ही तर निव्वळ त्याच एका अल्लाहचे होऊन राहू. 

140.काय तुम्ही हे सांगू शकाल की, इब्राहीम (अ.) आणि इस्माईल (अ.) 
आणि इसहाक (अ.) व याकूब (अ.) आणि त्यांची मुले यहूदी किंवा 
ख्रिश्‍चन होते? सांगा, तुम्हाला जास्त माहित आहे किंवा अल्लाहला? 
त्याहून जास्त जुलमी आणखी कोण असेल, जो ती साक्ष लपवील जी 
त्याच्याजवळ अल्लाहतर्फे पोहोचली होती, अल्लाह गाफील नाही तुमच्या 






































2. अल-बकरह 55 पारा 2 














कारवायांपासून. 

141.तो एक समुदाय होता, जो होऊन गेला, त्यांची कमाई त्यांच्याकरीता 
आणि तुमची कमाई तुमच्याकरीता, आणि त्यांच्या कामांच्याबाबत 
तुम्हाला विचारले जाणार नाही. 
किबल्यापासून का फिरले ज्यावर आता पर्यंत होते? तुम्ही सांगा की, 
पूर्व आणि पश्‍चिम सर्व अल्लाहचे आहे, ज्याला इच्छितो सरळ 
मार्गावर चालवितो. 

143.आणि अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला दरम्यानी जनसमुदाय बनविला, 
यासाठी की लोकांवर तुम्ही साक्षीदार बनावे, आणि पैगंबराने 
तुमच्यावर साक्षीदार व्हावे आणि तो किबला ज्यावर तुम्ही होते, आम्ही 
अशा करीता निश्‍चित केला होता की, आम्ही जाहीर करावे की, कोण 
ताबेदार आहे रसूल (पैगंबरा) चा आणि परत पावली फिरणारा कोण 
आहे आणि ही कसोटी तर मोठी कठीण होती, परंतु ज्यांना सर्वश्रेष्ट 
अल्लाहने मार्ग दाखविला ते सफल झाले आणि सर्वश्रेष्ठ अल्लाहचा 
हा नियम नाही की, तुमचे ईमान वाया करावे. खरी गोष्ट अशी की, 
अल्लाह लोकांशी फार प्रेम आणि मेहेरबानी राखतो. 

144.तुम्ही आकाशाकडे वारंवार चेहरा वर करीत असलेले आम्ही पहात 
आहोत, तर घ्या, आम्ही तुम्हाला तो किबला, ज्यावर राजी राहाल 
देतो, तेव्हा फिरवून घ्या आपला चेहरा मस्जिदेहरामकडे (काबा 
गृहाकडे) आणि मुसलमानांनो! ज्या ठिकाणी असाल, करा आपला 
चेहरा याच्याचकडे आणि ज्या लोकांना (अल्लाहचा) ग्रंथ मिळाला 
आहे, ते जाणतात की, हेच योग्य व ठीक आहे त्यांच्या 
पालनकर्त्यातर्फे, आणि अल्लाह त्यांच्या कामांपासून गाफिल नाही. 

145.ग्रंथधारकांना सर्व निशाण्या आणून द्याल तरीही ते तुमच्या किबल्यास 
मानणार नाहीत आणि आता तर तुम्ही पण त्यांच्या किबल्याकडे परत 
फिरू शकत नाही आणि स्वतः यांच्यातही एकमेकांचा किबला मानत 
नाहीत आणि ज्ञान येऊन पोहोचल्यावर, पुन्हा त्यांच्या पसंतीनुसार 
जर तुम्ही चालू लागले, तर आपली गणना अन्यायी लोकांमध्ये 
कराल. 

146.ज्यांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे, ते ओळखतात या पैगंबरला, जसे 



































2. अल-बकरह 56 पारा 2 











आपल्या पुत्रांना ओळखतात, तरीही त्यांचा एक समूह जाणून बुजून 
सत्य लपवितो. 

147.तुझा पालनकर्ता फर्माविल तीच सत्य गोष्ट होय, तेव्हा तू संशयात 
पडणाऱ्यांपैकी होऊ नको. 

148.प्रत्येकाला एका दिशेकडे चेहरा करावेच लागते, तेव्हा तुम्ही 
सत्कर्मामध्ये एकमेकांच्या पुढे जा, तुम्ही कोठेही असा, अल्लाह 
तुम्हाला एकत्र एक ठिकाणी करील, यात मुळीच शंका नाही की, 
अल्लाह प्रत्येक गोष्ट करू शकतो. 

149.आणि ज्या ठिकाणाहून देखील तुम्ही निघाल व जेथे जाल, 
नमाजकरीता आपला चेहरा मस्जिदे हरामकडे (काबाकडे) करत जा. 
आणि ही सत्य गोष्ट आहे तुमच्या पालनकर्त्यातफे, आणि अल्लाह 
तुमच्या कोणत्याही कामापासून गाफील नाही. 

150.आणि ज्या ठिकाणाहूनही तुमचे जाणे होत असेल, नमाजकरीता 

आपला चेहरा काबाच्या आदरणीय मस्जिदीकडेच करून घ्यावे आणि 

ज्या ठिकाणी देखील असा, सर्वांनी मिळून आपल्या चेहऱ्यांना 

काबाच्या मस्जिदीकडे करून नमाज अदा करीत रहावे, यासाठी की 

लोकांना तुमच्याशी वाद विवाद करण्याचे प्रमाण बाकी राहू नये, परंतू 

जे यांत जुलमी आहेत, त्यांची बडबड तर चालूच राहील त्यांची पर्वा 

करू नका आणि कोणालाही भिऊ नका, फक्त माझे भय राखा 

यासाठी की, मी तुमच्यावर आपल्या देणग्या पूर्ण कराव्यात आणि 

तुम्ही सरळमार्गावर मजबूत रहावे. 

.ज्या प्रकारे तुमच्या दरम्यान आम्ही किती चांगला रसूल (पैगंबर) 

पाठविला, जो तुमच्यापैकीच आहे तुम्हाला आमच्या आयती वाचून 

ऐकवितो, आणि तुम्हाला साफ सुथरे करून सुशोभितही करतो आणि 

ग्रंथ व विवके आणि बुद्धीच्या गोष्टी शिकवितो आणि अशी शिकवण 

देतो, जी तुम्हाला माहित सुद्धा नव्हती. 

152.तुम्ही माझे स्मरण (याद) कायम राखा, मी देखील तुमची आठवण 
ठेवीन आणि माझा उपकार मानत राहा आणि माझ्या उपकारांची 
नाकदरी करू नका. 

153.हे ईमानधारकांनो! शक्ति प्राप्त करा सबुरीने आणि नमाजाने, यात 
शंका नाही की, सर्वश्रेष्ट अल्लाह सबुरी राखणाऱ्यांच्या सोबत आहे. 




















15 


योड 





























2. अल-बकरह 57 पारा 2 














154.जो कोणी ठार केला जावा (जीवे मारला जावा) अल्लाहच्या मार्गात 
त्याला मेलेला म्हणू नका, तो तर जीवंत आहे, परंतु तुम्हाला अजून 
याचे ज्ञान नाही. 

155.आम्ही निश्‍चितपणे कसोटी घेऊ तुमची भिती आणि भुकेद्वारे आणि 
काही धन आणि जीवाच्या नुकसानाद्वारे आणि फळांच्या उत्पन्नात 
घाटा देऊनही, अशा प्रसंगी सुरीने वागणाऱ्यांना खुशखबर ऐकवा. 

156.जेव्हा देखील अशा लोकांवर एखादे संकट येते, तेव्हा ते म्हणतात की, 
आम्ही सर्व अल्लाहचे आहोत आणि त्याच्याचकडे परत जाणार आहोत. 

157.अशा लोकावर त्यांच्या पालनकर्त्यातफे दया कूपा आहे आणि हेच 
सरळ मार्गावर आहेत. 

158.निसंदेह (खात्रीने) 'सफा' आणि 'मरवा' अल्लाहच्या निशाण्यां आहेत 
त्याच्या निशाण्यांपैकी, मग जो कोणी बैतुल्लाह (काबागृहा) ची हज्ज 
यात्रा करील किंवा उमरा करील तर त्याच्यावर यात गुन्हा नाही की, 
या दोन पहाडांच्या दरम्यान 'सई' (फेऱ्या) करील आणि जो कोणी 
आवडीने नेकी (सत्कर्मी करील तर सर्वश्रेष्ट अल्लाह मोठा कदर 
करणारा आणि जाणणारा आहे. 

159.जे लोक लपवितात या स्पष्ट हुकूमाला, जो आम्ही अवतरीत केला 
आहे आणि पथ-चिन्हें लपवितात. यानंतर की मानवसमुहाकरीता 
आम्ही ग्रंथात उघडपणे वर्णन केला. अशा लोकांवर धिःक्काराचा मार 
आहे अल्लाहतर्फे आणि प्रत्येकाने त्यांना धिःक्कारायचे आहे. 

160.परंतु जे तौबा (क्षमा याचना) करतील (माफी मागतील व प्रायश्चित्त 
करतील) आणि आपली सुधारणा करून स्वतःला सांभाळतील, आणि 
सांगून टाकतील जे लपविले आहे तर मी त्यांना माफ करतो आणि मी 
तौबा (क्षमा याचना) कबूल करणारा, मेहेरबान आहे. 

161.आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला व इन्कार करीतच मेले, त्यांच्यावर 
अल्लाहतफे धिःक्कार आहे, आणि फरिश्त्यांच्यातफे व सर्व 
मानवांच्यातर्फे धि:क्कार आहे. 

162.या संकटात ते नेहमी राहतील. त्यांची शिक्षा यातना हलकी केली 
जाणार नाही, आणि त्यांना पुन्हा कसलीही ढील मिळणार नाही. 

163.आणि तुमचा उपास्य (ईश्वर) एकटा एक ईश्‍वर आहे, (तेव्हा त्याला 
सोडून इतर कोणाची उपासना करायची नाही.) तोच मोठा मेहेरबान, 









































2. अल-बकरह 58 पारा 2 














अतिशय दया करणारा आहे. 

164.खात्रीने आकाशांची व जमीनीची निर्मिती, रात्र आणि दिवसाचे 
आळी पाळीने ये जा करणे, आणि माणसाच्या उपयोगाच्या चीज वस्तू 
घेऊन जी नौका समुद्रात ओझे लादून फिरते व पाणी जे अल्लाहने 
आकाशातून खाली उतरविले, यासाठी की मेलेल्या जमीनीला जीवन 
प्रदान करावे आणि पसरवून द्यावेत यात सर्व प्रकारची जनावरे, आणि 
वाऱ्यांचे उलट सुलट वाहणे, आणि जमीन व आकाशांच्या दरम्यान 
ढग जे हुकुमाच्या अधीन आहेत या सर्व गोष्टींमध्ये निशाण्यां आहेत 
अक्कल राखणाऱ्यांकरीता. 

165.तरी देखील काही लोक असे आहेत की, अल्लाहला सोडून इतरांना 
आधार मानतात आणि त्यांच्याशी असे प्रेम करतात जसे अल्लाहशी 
प्रेम केले पाहिजे आणि जे ईमान राखणारे आहेत ते सर्वाहून अधिक 
अल्लाहवर प्रेम करतात. जी गोष्ट अजाबाला समोर पाहिल्या नंतर 
सुचेल (ती आजच जर) या अत्याचारींना आज सुचली असती तर 
किती चांगले झाले असते? की सर्व शक्ति अल्लाहची आहे, आणि 
अल्लाहचा अजाब मोठा सक्त आहे. 

166.जेव्हा ते पेशवा लोक वेगळे होतील आपल्या अनुयायींपासून आणि 
अल्लाहची शिक्षा आपल्यासमोर पाहात असतील आणि आपसातले 
यांचे सर्व हित संबंध व आशा अपेक्षा तुटून गेल्या असतील. 

167.आणि मागे चालणारे (आपल्या मोठया लोकांविषयी) सांगतील की, 
आम्हाला पुन्हा एकदा जगात जायची संधी मिळाल्यास किती बरे 
होईल, तेव्हा जसे हे आज आमच्याशी संबंध दाखवित नाही, आम्हीही 
त्यांना तेथे झिडकारले असते. अशा प्रकारे सर्वश्रेष्ठ अल्लाह त्यांचे 
आचरणास दुःख आणि पश्चाताप जनक करून त्यांना दाखवील 
आणि आगीपासून पळ काढणे त्यांना शक्‍यच होणार नाही. 

168.हे मानवांनो! जमीनीच्या हलाल (वैध) आणि पवित्र शुद्ध वस्तू खा 
आणि सैतानाच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून चालू नका. तो तुमचा 
खुला दुश्मन आहे. 

169.सैतान तुम्हाला हुकूम सोडतो की, वाईट आणि निर्लज्जपणाची कामे 
करीत रहा आणि अल्लाहच्या संबंधाने अशा गोष्टी सांगा ज्या 
तुम्हाला माहितही नाहीत. 


























2. अल-बकरह 59 पारा 2 














170.आणि जेव्हा यांना सांगितले जात की, त्याच्यानुसार चला जे 
अल्लाहने उतरविले आहे, तेव्हा म्हणतात की, आम्ही तर तोच मार्ग 
धरू ज्यावर आपल्या वाड वडीलांना पाहिले. बरे जर यांचे वाड 
वडीलांना काहीही कळत नसतील आणि ना सरळ मार्गावर असतील 
(तेव्हा ते कोणाच्या मार्गावर चालतील?) 

171.या इन्कार करणाऱ्या लोकांचे उदाहरण असे आहे, जणू कोणी 
जनावरांना हाक मारतो आणि जनावरे तर आवाज आणि आरडा 
ओरड शिवाय काहीच ऐकत नाही हे लोक बधीर, मुके आणि आंधळे 
तर होतेच, आता अकलेचेही दिवाळे निघाले. 

172.हे ईमान राखणाऱ्यांनो! आम्ही प्रदान केलेल्या खाण्या-पिण्याच्या 
पवित्र शुद्ध वस्तू खा, जर तुम्ही फक्त अल्लाहची बंदगी करणारे 
असाल तर त्याचे आभारही माना. 

173.त्याने तुमच्या करीता हराम (निषिद्ध) ठरविले, मुरदार आणि रक्‍त व 
डुकराचे मांस आणि ज्यावर अल्लाहच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाचे नाव 
घेतले गेले असेल. तरीही जो कोणी लाचार होईल, आज्ञाभंग करणारा 
नसेल आणि आदत पाडून घेत नसेल तर त्याच्यावर कसलाही गुन्हा 
नाही. खात्रीने अल्लाह देखील माफ करणारा, मेहेरबान आहे. 

174.यात शंका नाही की, जे लोक लपवितात त्यास जे अल्लाहने ग्रंथात 
उतरविले आहे, आणि ते लपवून तुच्छ आणि कवडी मोलाचा नफा 
मिळविण्यात मग्न राहतात. असे धन खाऊन त्यांनी आपल्या पोटात 
आग भरून घेतली आहे. कियामतीच्या दिवशी अल्लाह त्यांच्याशी 
बोलणारही नाही, आणि त्यांना (अपराधांपासून) स्वच्छ व पवित्र करणार 
नाही. त्याना दुःखदायक अजाब (सजा यातना) होईल. 

175.हे असे अभागी आहेत की ज्यांनी मार्गदर्शन सोडून मार्गभ्रष्टता खरेदी 
केली आणि माफीच्या मोबदल्यात अजाब विकत घेतला. आगीत 
जाण्यासाठी केवढी हिम्मत आणि साहस दाखवित आहेत! 

176.हे अशासाठी झाले की, अल्लाहने सत्याच्या आधारावर ग्रंथ अवतरीत 
केला, आणि ज्या लोकांनी ग्रंथात मतभेद करून वाटा काढल्या ते 
जिद्द आणि फुटीत (विरोधात) फार दूर जाऊन पडले. 

177.नेकी (सत्कर्म) केवळ यात नाही की तुम्ही आपला चेहरा पूर्वेकडे किंवा 
पश्चिमेकडे करावा परंतु पुण्य कर्म हे ही आहे की एखाद्या माणसाने 






































2. अल-बकरह 60 पारा 2 














अल्लाहवर आणि आखिरतच्या दिवसावर, आणि फरिश्त्यांवर, आणि 
अल्लाहच्या ग्रंथावर आणि पैगंबरांवर ईमान राखावे, व अल्लाहच्या 
प्रेमा खातीर आपले धन, नातेवाईक आणि अनाथ व गरजवंत आणि 
प्रवासी व हात पसरविणारे आणि लोकांच्या माना सोडविण्यात खर्च 
करावे आणि कायम करावी नमाज आणि देत रहावे जकात. आणि 
आपल्या वचनास पूर्ण करणारे जेव्हा वचन करार करतील आणि तंगी 
अडचणी व लढाईत धीर धरतील, तर फक्त हेच लोक सच्चे आहेत 
आणि हेच लोक अल्लाहचे भय राखून वागणारे ठरतील. 

178.हे ईमान राखणाऱ्यांनो! हुकूम फर्माविला गेला तुम्हाला की, ठार 
केल्या गेलेल्या लोकांना हत्येचा मोबदला (किसास) मिळवून द्या. 
स्वतंत्र मारेकरीच्या मोबदल्यात स्वतंत्र, खून करणारा गुलाम असेल 
तर तोच गुलाम ठार केला जावा आणि एखाद्या स्त्रीने हा गुन्हा केला 
असेल तर हत्येचा बदला त्याच स्त्री कडून घेतला जावा. मात्र खून 
करणाऱ्याला बंधुभाव या नात्याने काही माफी द्यायची झाल्यास 
भलेपणाने उपकार म्हणून हत्यादंडाची रक्कम अदा करून समझोता 
करून घ्यावा. ओझे हलके झाले आणि ही एक सवलत मिळाली 
तुम्हाला तुमच्या पालनकर्त्यातफे. ही त्याची मेहेरबानी समजा. या 
नंतरही जर कोणी जोर जुलूम करण्याचे सोडत नसेल तर त्याला 
दुःखदायक शिक्षा होईल. 

179.हे अक्कल ठेवणाऱ्यांनो! ध्यानात घ्या की, अशा प्रकारच्या किसासमध्ये 
तुमचे जीवन सुरक्षित आहे. यासाठी की, तुम्ही रक्‍तपाता पासून दूर रहावे. 

180.जेव्हा तुमच्यापैकी एखाद्यावर मृत्यूची वेळ आली आणि मरणारा धन 
दौलत सोडून जाणार असेल तर त्याच्याकरीता हे बंधनकारक ठरते 
की मृत्युपत्र करून जावे आई बाप आणि नातवाईकांकरीता 
भलेपणाने. आणि हा हक्क आहे अल्लाहला भिऊन वागणाऱ्यांवर. 

181.परंतु जो कोणी मृत्युपत्र ऐकल्या नंतर त्यात बदल करील तर याचा 
गुन्हा बदल करणाऱ्यांवर असेल यात शंका नाही की, अल्लाह सर्व 
काही ऐकणारा आणि जाणणारा आहे. 

182.परंतु जर कोणाला अशी शंका असेल की, मृत्युपत्र करणाऱ्याने 
एखाद्या खास इसमाची तरफदारी केली किंवा एखाद्याचा हक्क 
मारला आहे, तर मग वारसदारांच्या दरम्यान समझोता घडवून 









































2. अल-बकरह 61 पारा 2 














आणील तर त्याच्यावर गुन्हा नाही. काही शंका नाही अल्लाह माफ 
करणारा, मेहेरबान आहे. 

183.हे ईमानधारकांनो! तुमच्यावर रोजे फर्ज (अनिवार्य) केले गेले, ज्या 
प्रमाणे बंधनकारक केले गेले होते तुमच्यापूर्वीच्या लोकांवर यासाठी 
की, तुम्हाला दुराचारापासून दूर राहता यावे. 

184.काही मोजकेच दिवस आहेत. तरीही तुमच्यापैकी कोणी आजारी 
असेल किंवा प्रवासात असेल तर इतर दिवसात, ही संख्या त्याने पूर्ण 
करून घ्यावी, आणि ज्यांना कुव्वत आहे याची तर याच्या बदल्यात 
एक गोर गरीबाला जेवण दिले पाहिजे. मग जो कोणी आवडीने पुढें 
जाऊन याहुन जास्त नेकी करील तर त्याच्याकरीता भलाईच भलाई 
आहे. आणि जर तुम्ही समजलात तर रोजे ठेवण्यात तुमचे मोठे भले 
आहे. 

18.रमजानचा महिना आहे, ज्यात कुरआन उतरविले गेले, जे मानवजाती 
करीता मार्गदर्शन आहे. यात मार्ग दाखविणाऱ्या स्पष्ट निशाण्या आणि 
फैसला आहे. तेव्हा जो कोणीही तुमच्यापैकी या महिन्यास प्राप्त 
करील तर त्याने रोजे ठेवले पाहिजेत. तरीही कोणी आजारी (बिमार) 
असेल किंवा प्रवासात असेल तर रमजान महिन्याच्यानंतर दुसऱ्या 
दिवसात गणना पूर्ण करावी. अल्लाह तुमच्याकरीता सहजता इच्छितो. 
तुम्हाला अडचणीत टाकण्याचा इरादा ठेवत नाही. ही सवलत 
अशासाठी आहे की, तुम्ही गणना पूर्ण करू शकावे आणि अल्लाहच्या 
महानतेचे वर्णन करा या गोष्टीबद्दल की, त्याने तुम्हाला सन्मार्गावर 
चालविले आणि त्याचे आभार माना. 

186.आणि जेव्हा आपणास माझे दास माझ्याबद्दल विचारतील, तर मी 
अगदी जवळ आहे. कोणाही दुआ करणाऱ्याच्या पुकाराला मी 
प्रतिसाद देतो, जेव्हा तो मला प्रार्थना करतो. तेव्हा यांनीही माझा 
हुकूम मानला पाहिजे आणि माझ्यावर ईमान राखले पाहिज, यासाठी 
की, नेकीचा मार्ग त्यांना लाभत रहावा. 

187.रोजांच्या रात्रीमध्ये तुमच्यासाठी आपल्या पत्नींजवळ जाणे हलाल 
(वैध) केले गेले. त्या तुमचा पोशाख आहेत आणि तुम्ही त्यांचा 
पोशाख आहात. अल्लाहला माहित होते की, तुम्ही लपून छपून 
आपल्या विवेकाशी अफरातफर करीत होते. अल्लाहने तुमच्याकडे लक्ष 






































2. अल-बक्रह 62 पारा 2 











दिले आणि तुम्हाला माफ केले. आणि आता या गोष्टीची परवानगी 
दिली की रोजांच्या रात्रीत आपल्या बायकांजवळ जाऊ शकता आणि 
ते प्राप्त करा जे काही अल्लाहने तुमच्याकरीता लिहीले आहे आणि 
खा आणि प्या येथ पावेतो की, तुम्हाला फज़ (पहाटे) ची सफेद 
(धवल) धार काळया धारे पासून वेगळी दिसून यावी मग रात्र 
होईपर्यंत रोजा पूर्ण करा आणि जेव्हा मसजिदींमध्ये एतेकाफसाठी 
बसाल तर आपल्या बायकांजवळ जाऊ नका. या मर्यादा अल्लाहने 
घातल्या आहेत. त्यांच्या जवळही फिरकू नका. अशा प्रकारे अल्लाह 
सांगतो आपल्या आयती (वचने) लोकांकरीता, यासाठी की त्यांनी 
अल्लाहचे भय राखून वागावे. 
188.आणि तुम्ही आपसात एकमेकांचे धन खोटेपणाने मुळीच खाऊ नका 
आणि शासक वर्गाला, लाच (रिश्‍श्वत) पोहोचवून लोकांची संपत्ती 
जाणून बुजून हडप करण्याचा गुन्हा करू नका. 
189.तुम्हाला चंद्राच्या घटण्या वाढण्याबाबत प्रश्‍न विचारतात. त्यांना सांगा 
की हे लोकांसाठी वेळ दाखविण्याचे साधन आहे आणि हज्ज यात्रेचे 
दिवसही चंद्रावरून ठरतील आणि नेकी (सत्कर्म) हे नव्हे की, तुम्ही 
घरात मागच्या बाजूने आत यावे, परंतु नेकी, ही आहे की, 
अपराधापासून स्वतःला वाचवावे. आणि घरांमध्ये तर दरवाज्यातूनच 
प्रवेश करा आणि अल्लाहचे भय राखून असा. यासाठी की तुम्ही 
सफल व्हावे. 
190.जे तुमच्याशी लढाई करतात, तुम्ही सुद्धा अल्लाहच्या मार्गात 
त्यांच्याशी लढा आणि अतिरेक करू नका. कारण अल्लाह मर्यादेचे 
उल्लंघन करणाऱ्यांना पसंत करीत नाही. 
.आणि अशा लोकांना ते दिसतील तिथे ठार करा (जे तुमच्याविरूध 
लढतात) आणि त्यांनी जेथून तुम्हाला बाहेर काढले होते, तुम्ही तेथून 
त्यांना बाहेर काढा आणि फितुर माजविणे, हत्या करण्या पेक्षाही जास्त 
खराब आहे आणि यांच्याशी आदरणीय मसजिदी (काबा) जवळ लढू 
नका जोपर्यंत ते तुमच्याशी त्या ठिकाणी लढणार नाहीत. तरी देखील 
जर या आदरणीय मस्जिदीजवळ तुमच्याशी लढत घेतील तर तुम्हीही 
त्यांना ठार करा. इन्कार करणाऱ्या लोकांची अशीच गत झाली पाहिजे. 
192.मग जर ते (लढणे) थांबवतील तर अल्लाह माफ करणारा मोठा 











19 


ल्न 





























2. अल-बकरह 63 पारा 2 














मेहेरबान आहे. 

193.आणि त्यांच्याशी त्या वेळपर्यंत लढा जोपर्यंत फितूर फसाद (दंगा 
धोपा) पूर्णपणे मिटून जात नाही आणि अल्लाहचा दीन (दस्तूर) जारी 
व्हावा. जर ते फंद फितूरी करणे थांबवतील तर जुलमी लोकांशिवाय 
कोणावरही हात टाकू नये. 

194.आदर-सन्मानाच्या महिन्याच्या बदल्यात फक्त आदर-सन्मानाचा महिना 
असू शकतो आणि आददराच्या सर्व गोष्टींमध्ये बरोबरीचा विचार राखला 
पाहिजे. मग जो आदरणीय महिन्यात तुमच्यावर हात टाकील तर तुम्ही 
सुद्धा उत्तरादाखल त्यांच्यावर हात उचला. अल्लाहची आज्ञा 
मोडण्यापासून स्वतःला वाचवत रहा आणि चांगले जाणून घ्या की, 
अल्लाह तर दुराचारापासून दूर राहणाऱ्यांच्या सोबत आहे. 

195.आणि अल्लाहच्या मार्गात खर्च करीत रहा आणि आपल्याच हातांनी 
स्वतःला हलाखीत टाकू नका आणि सदाचारावर अटळ रहा. खात्रीने 
अल्लाह नेकी करणाऱ्यांशी प्रेम राखतो. 

196.आणि अल्लाह करीता हज्ज व उमरा पूर्ण करा. मग जर मार्गात 
घेरले जाल, तर जी कुर्बानी (बलीदान) करू शकाल, एक जनावर 
पाठवा आणि जोपर्यंत कुर्बानी आपल्या ठिकाणावर पोहोचत नाही, 
आपल्या डोक्यावरील केस काढू नका. तरी पण तुमच्यात कोणी 
आजारी असेल किंवा त्याच्या डोक्याला त्रास असेल तर रोजे, किंवा 
सदके (दान) किंवा कुर्बानी केल्याने फिदया (दंड) अदा होईल. जर 
शांततेच्या अवस्थेत कोणी उमरासह हज्ज करण्याचा लाभ प्राप्त 
करील तर जी कुर्बानी करू शकेल ती करावी. आणि ज्याला 
कुर्बानीचे जनावर (बळी) मिळत नसेल तर त्याने रोजे राखावेत 
हज्जच्या दिवसात तीन आणि सात दिवस जेव्हा परत फिरून जाईल. 
हे एकूण दहा रोजे झाले. ही सवलत त्याच्यासाठी आहे ज्याचे कुटुंब, 
आदरणीय मस्जिदीजवळ राहत नसेल आणि अल्लाहचे भय बाळगून 
असा. जाणून घ्या की, अल्लाहचा अजाब मोठा सक्‍त आणि कठोर आहे. 

197.हज्जचे महीने तर माहित आहेत. जो (ईमानधारक) या ठराविक 
दिवसात हज्जचा पक्का निश्‍चय करील तर त्याने हज्जच्या काळात 
ना बायको जवळ जावे, आणि ना एखादे वाईट काम करावे आणि ना 
भांडण तंटा, वाद विवाद करावा आणि ज्या नेकीच्या कामात तुम्ही 



































2. अल-बकरह 64 पारा 2 














क्रियाशील असाल तर अल्लाहला माहितच आहे. आणि प्रवासाचा 
सामान सोबत घेत जा आणि सर्वात चांगले सामान तर आल्लाहचे 
भय व दुराचारापासून दूर राहणे आहे. आणि हे बुद्धिमान लोकांनो! 
माझेच भय राखा. 

198.आपल्या पालनकर्त्याची कूपा (अर्थात रोजी), व्यापार-धंदा करून 
हज्जच्या दिवसात प्राप्त करणे हा काही गुन्हा नाही. तर जेव्हा 
अरफाताहून परत होऊ लागाल तेव्हा मशअरूलहराम जवळ (अर्थात 
मुज्दल्फा मध्ये) अल्लाहचे स्मरण करा आणि अशा प्रकारे स्मरण करा 
ज्या प्रकारे त्याने तुम्हाला शिकविले. यापूर्वी तुम्ही सुद्धा योग्य पद्धती 
जाणत नव्हते. 

199.मग जेथून सर्व लोक परत होतील, तुम्हीही तेथूनच परत फिरा आणि 
अल्लाह जवळ माफी मागा. यात शंका नाही की अल्लाह मोठा माफ 
करणारा, दयावान आहे. 

200.मग जेव्हा हज्जचे विधी पूर्ण होतील तेव्हा अल्लाहचे स्मरण करा, 
ज्या प्रमाणे आपल्या वाडवडीलांचे स्मरण करीत होता. परंतु यापेक्षाही 
जास्त महानतेसह अल्लाहचे स्मरण करा. लोकांपैकी काही असेही 
आहेत, जे म्हणतात की हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला या जगातच 
देऊन टाक, अशा लोकांकरीता आखिरतमध्ये काहीच हिस्सा नाही. 

201.यातले ते लोक किती चांगले आहेत, जे विनवणी करतात, हे आमच्या 
पालनकर्त्या! आम्हाला या जगातही भलाई प्रदान कर आणि 
आखिरतमध्येही भलाई प्रदान कर आणि आम्हाला आगीच्या 
शिक्षेपासून वाचव. 

202.हे लोक फार चांगले राहीलेत. त्यांचे नशीब उजळले. त्यांना आपल्या 
मेहनतीचे फार चांगले फळ मिळाले आणि हिशोब करण्यात 
अल्लाहला काहीच उशीर लागत नाही. 

203.आणि ठराविक दिवसात अल्लाहचे खूप स्मरण करा. मग कोणी लवकर, 
म्हणजे दोन दिवसातच (मिना येथून) निघाला तर त्याच्यावर 
कसलाही गुन्हा नाही आणि जो कोणी थांबून गेला, तर त्याच्यावरही 
काही गुन्हा नाही. तेव्हा खरे तर अल्लाहच्या अवज्ञेपासून स्वतःला 
वाचविणे आहे आणि अल्लाहला भीत रहा आणि लक्षात ठेवा की 
तुम्हा सर्वांना त्याच्याच समोर एकत्र केले जाईल. 









































2. अल-बकरह 65 पारा 2 











204.आणि काही माणसे अशी असतात की, सांसारिक जीवनात त्यांच्या 
गोष्टी तुम्हाला मोठया विचित्र वाटतात आणि जे काही त्यांच्या मनात 
असते, त्यावर अल्लाह साक्षी असल्याचे सांगतात परंतु ते अतिशय 
भांडखोर आहेत. 

205.आणि जेव्हा, जमीनीवर सत्ताधारी बनतात तेव्हा धींगा मस्ती, खून 
खराब्यात मोठी धावपळ करतात. शेतांची व (मानवजातीच्या) वंशाची 
नासाडी करून टाकतात आणि अल्लाह तर उपद्रवाला अजिबात 
पसंत करीत नाही. 

206.आणि जेव्हा याला सांगितले जाते की, थोडे तरी अल्लाहचे भय राख, 
तेव्हा सत्ता सामर्थ्याचा गर्व त्याला अधिक आणखी जास्त गुन्हा 
करण्यास प्रवृत्त करतो. अशा लोकांची सजा जहन्नम (नरक) पुरेशी 
आणि ते फारच वाईट ठिकाण आहे. 

207.आणि एखादा माणूस असाही असतो की, अल्लाहची मर्जी शोधण्यात 
आपल्या प्राणाची बाजी लावतो आणि अल्लाहही आपल्या दासांवर 
मोठा मेहेरबान आहे. 

208.हे ईमान धारकांनो! इस्लाममध्ये पूर्णपणे दाखल व्हा आणि सैतानाच्या 
पावलावर पाऊल ठेवून चालू नका. खरोखर तो तुमचा उघड असा 
शत्रू आहे. 

209.साफ साफ आदेश आल्यानंतरही जर तुम्ही घसरून जाल तर लक्षात 
ठेवा, अल्लाह जबरदस्त हिकमतशाली आहे. 

210.काय हे वाट बघतात की, ढगांच्या सावलीत सर्वश्रेष्ठ अल्लाह 
फरिश्त्यांच्या सोबत यांना दिसून यावा? मग तर तंट्याचा निकाल 
लागला! शेवटी सर्व कामे अल्लाहकडेच रूजू होतात. 

211.विचारा इस्राईलचा संततीला, आम्ही त्यांना किती उघड उघड निशाण्या 
दिल्या होत्या! तरी देखील जो अल्लाहची देणगी प्राप्त केल्या नंतर तिला 
बदलून टाकील तर सर्वश्रेष्ठ अल्लाहची पकड अतिशय सकत आहे. 

212.इन्कार करणारे लोक या जगाचे वैभव पाहून सांसारिक जीवनावर 
मोहित झाले आहेत आणि ईमानधारकांची थट्टा उडवितात. वास्तविक 
दुराचारापासून दूर राहणारे लोक कियामतीच्या दिवशी इन्कार 
करणाऱ्यांपेक्षा फार उच्च दर्जा प्राप्त केलेले असतील. तेव्हा हे 
जाणतील की, एखाद्यास अमर्याद रोजी (अन्न-सामुग्री) केवळ अल्लाहने 


















































2. अल-बकरह 66 पारा 2 














अल्लाहने इच्छिल्यावरच मिळू शकते. 


213.सुरवातीच्या काळात सर्व लोक एकाच रीती (दीन धर्मा) चे होते आणि 


त्या सर्वांचा एकच समूह होता. (मग जेव्हा त्यांच्यात बिघाड निर्माण 
झाला, तेव्हा) अल्लाहने त्यांच्यातूनच आपल्या पैगंबरांना उभे केले. जे 
सदाचाराबद्दल शुभ समाचार ऐकवित आणि वाईटकर्माबाबत 
अल्लाहचे भय राखण्याचा लोकांना उपदेश करीत असत, आणि 
अल्लाह या पैगंबरासोबत सत्य आधारावर आपल्या ग्रंथानाही 
उतरवित राहीला. यासाठी की, लोकांच्या दरम्यान जो मतभेद 
झालेला आहे त्याचा फेसला या ग्रंथाद्वारे सांगितला जावा. परंतु ज्या 
लोकांना ग्रंथ दिले गेले, त्यांनी स्वतःच यात तंटा निर्माण केला आणि 
अशावेळी भतभेद केला जेव्हा त्यांच्याजवळ अल्लाहच्या ग्रंथात स्पष्ट 
पुराव्याद्वारे प्रत्येक गोष्ट साफ साफ आणि स्पष्ट झाली होती आणि 
त्यांनी आपसातील जिद्द आणि मतभेद कायम राखण्याकरीता हे कृत्य 
केले होते. अशा गोंधळपूर्ण आणि मतभेदाच्या वातावरणात अल्लाहने 
आपल्या हुकुमाने त्या ईमानधारकांना मार्गदर्शन केले ज्यांनी सत्य 
गोष्टीत मतभेद करणाऱ्यांना साथ दिली नाही आणि अल्लाह ज्याला 
इच्छितो सरळ मार्गावर चालवितो. 

















214.काय तुम्ही असे समजून घेतले आहे की, जन्नतमध्ये अगदी सहजपणे 


दाखल व्हाल, जेव्हा तुमच्यावर अजून ते प्रसंग नाही आलेत, जे 
तुमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांवर आले होते, त्यांना सक्त तंगी- 
अडचणीचा सामना करावा लागला आणि मोठ मोठे नुकसान व कष्ट 
यातना झेलाव्या लागल्या आणि त्यांना खंगाळून असे झिंझोडले गेले 
की, त्या काळचे पैगंबर व त्यांचे ईमानधारक सोबती बोलू लागले की, 
अल्लाहची मदत केव्हा येईल? सावध व्हा की, खात्रीने अल्लाहची 
मदत आता जवळ आहे. 


215.तुम्हाला विचारतात की, त्यांनी काय खर्च करावा, उत्तरा दाखल तुम्ही 


सांगा की, जे काही उत्तम धना मधून खर्च करण्याची इच्छा असेल 
तर आई वडीलावर खर्च करा आणि नातेवाईकांना द्या अनाथ आणि 
गरजवंत लोकांवर खर्च करा आणि वाटचाल करणाऱ्या प्रवाशाचीही गरज 
पूर्ण करा, ही सर्व उत्तम ठिकाणे आहेत जिथे तुम्ही खर्च केला पाहिजे 
आणि ज भलाईचे काम कराल, अल्लाह ते चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

















2. अल-बकरह 67 पारा 2 








216.इन्कार करणाऱ्यांच्या मुकाबल्यात लढाई करण्याचा आता तुम्हाला 
आदेश दिला जात आहे, खरे पाहता हा आदेश तुम्हाला थोडा अप्रिय 
वाटतो; परंतु अधिक शक्य आहे की, जी गोष्ट तुम्हाला नापसंत 
असेल, त्यातच तुमचे भले होणार असेल आणि हे ही शक्‍य आहे की, 
जी गोष्ट तुम्हाला पसंत असेल, त्यात तुमचे नुकसानही होऊ शकते 
परिणामाची खबर अल्लाहला आहे तुम्हाला नाही. 

217.तुम्हाला विचारतात, आदरणीय महिन्यात लढाई कशी राहिल? तुम्ही 
त्यांना सांगा या महिन्यात लढाई करणे मोठा गुन्हा आहे, आणि 
अल्लाहच्या मार्गापासून रोखणे आणि अल्लाहचा इन्कार करणे आणि 
आदरणीय मस्जिदीपासून रोखणे आणि अल्लाह वाल्यांना तिथून बाहेर 
काढणे, अल्लाहजवळ हा गुन्हा तर त्यापेक्षाही मोठा आहे. आणि 
फितुर माजविणे हत्या करण्यापेक्षा भयानक आहे. आणि ते तर सतत 
प्रयत्नात आहेत की, तुम्हाला ठार मारावे. त्यांना शक्‍य झाले तर 
त्यांचे इरादे येथ पावेतो आहेत की, तुम्हाला तुमच्या दीन-धर्मापासून 
फिरवतील आणि तुमच्यापैकी जो कोणीही आपल्या दीन-धर्मापासून 
फिरले आणि मग कुफ्र (इन्कार) करण्यातच मरण पावेल तर या 
जगात व मरणोत्तर जीवनात त्याचे सर्व आचरण वाया गेले आणि 
असे लोक आगीत जाऊन नेहमीकरीता तिथेच पडून राहतील. 

218.यात शंका नाही की, ज्या लोकांनी ईमान धारण केले आणि हिजरत 
(देशत्याग) केली (अर्थात देश सोडला) आणि अल्लाहच्या मार्गात 
मेहनत केली त्यांनी अल्लाहच्या दया कृपेची आस राखली पाहिजे 
आणि अल्लाह तर अतिशय माफ करणारा व मेहेरबान आहे. 

219.तुम्हाला दारू व जुगाराविषयी विचारतात तुम्ही त्यांना सांगा, या 
दोन्हींमध्ये मोठा गुन्हा आहे, आणि थोडे फायदे सुद्धा लोकांना 
पोहचतात. परंतु गुन्हा या दोघांचा फायद्यापेक्षा जास्तच होतो आणि 
तुम्हाला विचारतात, काय खर्च करावा. तुम्ही त्यांना सांगा की, जे 
गरजेपेक्षा जास्त असेल. अशा प्रकारे अल्लाह आपल्या आयती वचने 
सांगतो, यासाठी की, तुम्ही विचार पूर्वक वागावे. 

220.हे जग आणि मरणोत्तर जीवन (आखिरत) या दोन्ही ठिकाणांचा 
विचार करीत रहा आणि विचारतात अनाथांविषयी, सांगा त्यांची 
स्थिती सुधारणे उत्तम काम आहे. जर आपल्यासोबत त्यांना मिसळून 












































2. अल-बकरह 68 पारा 2 








राखाल तर हे तुमचे बांधव आहेत आणि अल्लाह जाणतो की, कोण 

खराबी करणारा आहे आणि कोण सुधारणारा आहे आणि अल्लाहने 

इच्छिले असते तर तुम्हालाही अडचणीत टाकू शकला असता. 

अल्लाह जबरदस्त हिकतमशाली आहे. 

221.आणि मुशरिक (अनेकेश्‍वरवादी) स्त्रीयांशी निकाह (विवाह) करू 
नका, जोपर्यंत त्या ईमान राखत नाहीत ईमान राखणारी सेविका 
अर्थात दासीच अधिक चांगली; मग तुम्हाला शिक करणारी कितीही 
चांगली लागो. त्याच प्रमाणे मुश्रिक लोकांच्या विवाह बंधनात ईमान 
राखणाऱ्या स्त्रीयांना देऊ नका जोपर्यंत ते ईमान कबूल करीत नाही. 
(त्या पेक्षा ईमानधारक गुलाम व सेवक अधिक चांगला, मग तुम्हाला 
मुश्रिक पसंत असला तरी. हे लोक आगीत जळत राहण्याचे आवाहन 
करतात. आणि अल्लाह आपल्या हुकुमाद्वारे जन्नत आणि माफीकडे 
बोलावितो आणि मानवजातीकरीता आपल्या आयती स्पष्टपणे सांगतो 
यासाठी की, त्यांनी उपदेश प्राप्त करणारे व्हावे. 

222.आणि तुम्हाला (स्त्रियांच्या) मासिक पाळी विषयी विचारतात. त्यांना 
सांगा स्त्री करीता ती त्रास दायक अवस्था आहे तेव्हा आपल्या 
बायकांशी मासिक पाळीच्या दिवसात समागम करू नका. जोपर्यंत 
त्या पवित्र शुद्ध होत नाहीत. त्यांच्याशी सहवास करू नका मग जेव्हा 
त्या पवित्र शुद्ध होतील, तेव्हा अल्लाहच्या आदेशानुसार त्यांच्या 
जवळ जा, अल्लाह प्रेम राखतो तौबा (माफी मागणाऱ्या) करणाऱ्यांशी 
आणि अगदी पवित्र शुद्ध लोकांशी. 

223.तुमच्या पत्न्या तुमच्या शेत जमीनी आहेत आपल्या शेतात आपल्या 
इच्छेनुसार जाऊ शकता आणि आपल्याकरीता पूढे सत्कर्म पाठवून 
ठेवा आणि अल्लाहची आज्ञा मोडण्यापासून दूर रहा आणि लक्षात 
ठेवा की अल्लाहशी तुमची भेट होणारच आहे आणि शुभ समाचार 
ऐकवा ईमान धारकांना. 

224.शपथ घेण्यात अल्लाहच्या नावाला निशाणा बनवू नका की, चांगली 
वागणूक सोडून देण्यासाठी; दुराचारापासून दूर राहणे व लोकांच्या 
दरम्यान सुधारणेची कामे सोडून देण्यासाठी शपथा घेऊ लागावे. 
आणि अल्लाह सर्व काही ऐकणारा आणि जाणणारा आहे. 

225.अल्लाह तर (खरोखर मेहेरबान आणि माफ करणारा असल्यामुळे) 






































2 


अल-बकरह 69 पारा 2 








226. 


227. 


228. 








229. 


तुमच्या बेकार आणि निरर्थक शपथांबद्दल धरणार नाही परंतु जेव्हा 
पक्क्या इराद्यासह मजबूत मनाने शपथा घेतात तेव्हा मात्र याबद्दल 
अल्लहच्या पकडीत याल आणि अल्लाह माफ करणारा, सहन 
करणारा आहे. 

जे लोक, आपल्या बायकांजवळ न जाण्याची शपथ घेऊन बसले, 
त्यांची वाट बघण्याची मुदत चार महिने आहे. मग जर ते आपली 
शपथ मागे घेऊन समेट करतील तर अल्लाह देखील माफ करणारा, 
दया करणारा आहे. 

आणि जर (सोडुन देण्याचा म्हणजे) तलाक देण्याचा पक्का इरादा 
करून घेतला आहे तर खात्रीने अल्लाह ऐकणारा, जाणणारा आहे. 
आणि ज्यांना तलाक (फारकत) दिली गेली, त्या स्त्रीयांना हे 
बंधनकारक आहे की तीन मासिक पाळी पर्यंत स्वतःला रोखावे 
अर्थात त्यांनी वाट पहावी). त्या जर अल्लाह व आखिरतच्या 
दिवसावर विश्‍वास ठेवतात तर असे करणे त्यांच्यासाठी योग्य नाही 
की अल्लाहने जे काही त्यांच्या पोटी जन्मास घातले आहे ते लपवावे 
आणि त्यांचे पती या मुदतीत जर सुधारणा करू इच्छितील तर त्यांना 
परत घेण्याचा जास्त हक्क ते राखतात. नियमाप्रमाणे पुरूषांवर 
स्त्रीयांचा तसाच हक्क आहे जसा पुरूषांचा हक्क स्त्रीयांवर आहे 
आणि फक्त पुरूशांना यांच्यावर एक दर्जा प्राप्त आहे आणि अल्लाह 
सर्वोपरी आणि हिकमतशाली आहे. 

तलाक दोन वेळपर्यंत आहे मग राखायचे असेल तर भलेपणाने राखा 
किंवा सोड चिठ्ठी द्यायची असेल तर नेकी आणि उपकारासह निरोप 
द्या. आणि तलाक दिल्यावर स्त्रीयांना जी काही धन दौलत तुम्ही 
दिली असेल त्यातून किंचित मात्र परत घेणे तुमच्याकरीता हलाल 
नाही, मात्र ही गोष्ट वेगळी की दोघांना भय असेल की, अल्लाहच्या 
मर्यादावर कायम राहून सोबत राहू शकणार नाहीत आणि मग 
तुम्हीही (अर्थात पंचायत किंवा शरऔ काझी) भय राखत असाल की, 
हे पती-पत्नी आता अल्लाहच्या मर्यादा सांभाळून निभाव करू शकणार 
नाहीत, तर दोघांवर कसलाही गुन्हा नाही की, स्त्रीने काही रक्‍कम 
फिदया (दंड) देऊन सुटका मिळवावी. अल्लाहने निश्‍चित केलेल्या या 
नियम मर्यादा आहेत. यांचे उल्लंघन करू नका आणि जो कोणीही 












































2. अल-बकरह 70 पारा 2 











अल्लाहचे नियम तोडील तर असे लोक जुलमी आहेत. 

230.मग जर पुरूषाने (तिसरी) तलाक देऊन टाकली तर आता हौस्तत्री 
त्याच्या करीता हलाल (वैध) राहिली नाही. मात्र, यानंतर दुसर्‍या 
पुरूषाशी या स्त्रीने निकाह करून घेतला आणि त्यानेही तिला तलाक 
दिल्यास या दोघांवर गुन्हा नाही की, पुन्हा एकत्र यावे, जर दोघेही 
काळजी घेतील की ते अल्लाहच्या नियमानुसार संबंध व्यवस्थित 
राखतील. हे सर्व अल्लाहचे नियम आहेत. फर्मावितो जाणणाऱ्यांकरीता. 
.आणि जेव्हा तुम्ही स्त्रीयांना तलाक देऊन चुकाल मग त्या आपली 
इद्दत (प्रतिक्षाकाळ) पूर्ण करून घेतील, तेव्हा भलेपणाने राखायची 
असेल तर राखा नाही तर सम्मान पूर्वक बिदा करून द्या. जुलुम, 
अतिरेक करण्यासाठी, सताविण्यासाठी त्यांना रोखून ठेवू नका आणि 
ज्याने देखील अशी हरकत केली त्याने स्वतःच आपल्यावर जुलूम 
केला आणि अल्लाहच्या आदेशांना थट्टा खेळ समजू नका आणि 
अल्लाहच्या या इनामाची सतत आठवण ठेवा की, तुमच्यावर ग्रंथ 
उतरविला गेला जो हिकमतीने पूर्ण असा उपदेश करतो. आणि 
अल्लाहचे भय राखा आणि लक्षात ठेवा की, अल्लाहला प्रत्येक गोष्टीची 
चांगली माहिती आहे. 

232.आणि जेव्हा तुम्ही आपल्या पत्न्यांना तलाक (फारकत) देऊन टाकली, 
मग त्या आपल्या इद्दतची मुदत पूर्ण करून घेतील तर नियमानुसार 
आता त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या जोडी दाराशी निकाह करण्यापासून 
रोखू नका. हा उपदेश केला जात आहे. तुमच्यापैकी त्या प्रत्येक 
माणसाला जो ईमान राखत असेल अल्लाह आणि आखिरतच्या 
दिवसावर, यातच तुमच्याकरीता पवित्रता, शुद्धता आहे आणि अल्लाह 
जाणतो, तुम्ही नाही जाणत. 

233.पुरूष जर इच्छील की पूर्ण मुद्दतीपर्यंत त्याच्या बाळाला दुध पाजले 
जावे तर बाळाच्या माऊलींनी आपल्या संततीस दोन वर्ष पूर्ण 
होईपर्यंत दूध पाजावे आणि ज्याचे मूल आहे त्या पुरूषावर त्या स्त्रीचे 
अन्न आणि वस्त्र भलेपणाने बंधनकारक आहे. कोणाला त्याच्या कुवती 
पेक्षा जास्त कष्ट दिले जाऊ नये. आईला तिच्या बाळाबद्दल नुकसान 
पोहचविले जाऊ नये आणि ज्याचे मूल आहे त्याला बाळाच्या 
कारणाने सताविले जाऊ नये आणि वारसदारांवारही खर्चाबाबत हीच 











23 


लनी 












































2. अल-बकरह 71 पारा 2 








जबाबादारी आहे. मग जर हे दोन्ही आपसात राजी खुशीने व सल्ला 

मसलत करून दुध सोडवू इच्छितील तर त्यांच्यावर कसलाही गुन्हा 

नाही आणि जर तुम्ही दुसर्‍यां एखाद्या बाईकडून आपल्या संततीला 
दुध पाजू इच्छित असाल तर तुमच्यावर कसलाही गुन्हा नाही जेव्हा 
भलेपणाने पूर्ण देऊन टाकाल जे देणे ठरविले होते आणि अल्लाहचे भय 
ठेवत रहा आणि लक्षात ठेवा की, तुमची सर्व कामे अल्लाह पहात आहे. 
234.आणि तुमच्यापैकी जे लोक मरण पावतील आणि मागे बायको सोडून 
जातील तर चार महिने दहा दिवसांपर्यंत त्यांनी स्वतःला रोखून 
ठेवावे. जेव्हा त्या आपली मुदत पूर्ण करून घेतील तेव्हा तुमच्यावर 
गुन्हा नाही की, त्या स्त्रीयांनी दस्तूर प्रमाणे आपल्या दुसऱ्या 
निकाहची जी योग्य कारवाई करू इच्छितील ती करावी आणि 
अल्लाहला तुमच्या प्रत्येक कामाची जाण व खबर आहे. 

235. स्त्रीयांना निकाहचा पैगाम पाठविण्यात तुमच्यावर गुन्हा नाही किंवा 

अगोदर आपल्या मनात तसा विचार करून ठेवा आणि पुढे याची 

चर्चा तुम्हाला करावीच लागेल. अल्लाहला हे सर्व माहित आहे. परंतु 
आतापासून गुप्त वायदा करू नका, मात्र ही गोष्ट वेगळी की, 
रिवाजानुसार एखादी गोष्ट सांगा आणि निकाहचे बंधन बांधू नका 
जोपर्यंत अल्लाहचा लिखित आदेश आपली मुदत पूर्ण करून घेत 
नाही, लक्षात असू द्या की, अल्लाहला तुमच्या मनाची स्थितीही 
माहित आहे. तेव्हा त्याचेच भय ठेवत रहा आणि जाणून असा की, 
अल्लाह माफ करणारा आणि दयाळू आहे. सहन करणारा आहे. 

(अर्थात शिक्षा देण्यात घाई करत नाही.) 

236. स्त्रीयांना, सहवास करण्यापूर्वी किंवा मेहर निश्‍चित करण्यापूर्वी तलाक 
देऊन टाकाल तर तुमच्यावर गुन्हा नाही. परंतु त्यांच्या नुकसानाबद्दल 
त्यांना खर्च द्या आणि सुख संपन्न अवस्थेत आपल्या ताकतीनुसार 
आणि तंगी-अडचणीत आपल्या कुवतीनुसार स्त्रीयांना हा लाभ देणे 
एक चांगले आणि भले काम आहे आणि नेकी (सदाचार) करणाऱ्यांवर 
हा हक्क बंधन कारक आहे. 

237.मेहर (स्त्री-धन) निश्‍चित झाला होता आणि हात लावण्यापूर्वी तलाक 
देऊन टाकली, तेव्हा जेवढा मेहर ठरविला होता त्याच्या अर्धा देणे 
आवश्यक आहे परंतु हे की स्त्रीयांनी माफ करावे किंवा त्या माणसाने 





















































2. अल-बक्रह 72 पारा 2 








माफ करावे, ज्याच्या हातात निकाहचे बंधन आहे. आणि जर तुम्ही 
माफ कराल तर हे परहेजगारीशी जास्त जवळचे आहे. आणि 
आपसात एकमेंकांवर उपकार करणे विसरू नका यात शंका नाही 
की, अल्लाह तुमची सर्व कामे पाहतो. 

238.नमाजाबाबत सावध रहा, खास करून मधल्या नमाजाबाबत आणि 
अल्लाहच्या समोर अदबीने उभे राहत जा. 

239.आणि जर तुम्हाला भिती असेल किंवा अशांततेच्या वातावरणात 
असाल तर पायी चालत किंवा स्वारीवर असतांनाही नमाज अदा करा 
मग जेव्हा शांतता कायम होईल तेव्हा अल्लाहचे असे स्मरण करा 
जसे त्याने तुम्हाला शिकविले आहे जे तुम्ही जाणतही नव्हते. 

240.आणि जे लोक तुमच्यापैकी मरण पावतील आणि आपल्या मागे 
पत्न्या सोडून जातील, तर त्यांच्या पत्न्यांसाठी वसीयत आहे की, एक 
वर्ष त्यांना गुजराण करण्याची सवलत दिली जावी आणि घराबाहेर 
काढले जाऊ नये, परंतु इद्दत पूर्ण झाल्यावर त्या स्वतःच निघुन 
जातील तर तुमच्यावर काही गुन्हा नाही जो सुद्धा आपल्या 
भल्याकरीता त्या प्रयत्न करतील त्या करू शकतात. अल्लाह तर 
मोठा जबरदस्त हिकमतशाली आहे. 

241.आणि ज्यांना तलाक दिला गेला अशा स्त्रीयांना गुजराण करण्याकरीता 
(उपजीवीकेकरीता) नफा पोहचविणे चांगल्या प्रकारे वाजवी हक्क आहे 
परहेजगार लोकांवर. 

242.अशा प्रकारे अल्लाह तुमच्याकरीता आपल्या आयती स्पष्टपणे सांगतो. 
यासाठी की, तुम्ही अकलेचा वापर करावा. 

243.काय, त्या लोकांच्या घटनेवर तुमची नजर नाही जे हजारोच्या संख्येत 
होते. तरी देखील मृत्यूच्या भितीने आपल्या घराबाहेर पडले. तेव्हा 
अल्लाहने त्यांना सांगून टाकले की, मरा आणि ते सर्व मेले मग 
त्यांना जिवंत केले. खात्रीने अल्लाह तर माणसांवर मोठा कृपा 
करणारा आहे परंतु बहुतेक लोक आभार मानत नाहीत. 

44.अल्लाहच्या मार्गात लढत जा आणि ध्यानात ठेवा की, सर्वश्रेष्ठ 

अल्लाह सर्व काही ऐकणारा व जाणणारा आहे. 

45.असा कोण आहे, जो अल्लाहला चांगले कर्ज देईल, यासाठी की, 

त्याने यास दुप्पट करून कितीतरी पटींनी वाढवून व जास्तीत जास्त 












































2. अल-बकरह 73 पारा 2 








करून परत करावे, तंगदस्त (दरीद्री) आणि श्रीमंत करणारा तर 
अल्लाह आहे आणि तुम्ही त्याच्या समोर आणले जाल. 
246.काय तुम्ही नाही पाहिले की मूसा (अ.) नंतर बनी इस्राईलच्या 
सरदारांची काय अवस्था झाली, जेव्हा ते आपल्या पैगंबराला म्हणाले 
की आमच्याकरीता एखाद्याला बादशहा म्हणून नेमा, यासाठी की 
आम्ही अल्लाहच्या मार्गात लढावे. पैगंबर म्हणाले जर तुमच्याकरीता 
लढणे बंधनकारक ठरले आणि तुम्ही न लढाल तर काय होईल? ते 
म्हणाले आम्ही अल्लाहच्या मार्गात का नाही लढणार? जेव्हा आम्हाला 
आपल्या घरांपासून आणि मुलाबाळांपासून दुर काढले गेले आहे. तर 
जेव्हा त्यांना युद्धाचा आदेश लागू केला गेला तेव्हां मुकरले मात्र 
त्यांच्यातले थोडे लोक कायम राहिले आणि स्वतःवर जुलूम (अन्याय) 
करणाऱ्यांना अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो. 
47. (त्यांनी फार आग्रह केल्यावर) त्यांच्या पैगंबराने फर्माविले की 
अल्लाहने तुमच्यावर 'तालूतला' बादशहा म्हणून उभे केले आहे. तेव्हा 
बोलू लागले की, त्याची राज्यसत्ता आमच्यावर कशा प्रकारे असू 
शकते? त्याची तर आर्थिक स्थितिही ठीक नाही, परंतु राज्यसत्तेच्या 
योग्य, त्याच्यापेक्षा आम्हीच सरस आहोत. त्यावर पैगंबर म्हणाले की, 
सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने स्वतः तालूतला पसंत केले आहे तुमच्यावर शासन 
करण्यासाठी. आणि त्याला ज्ञानात फार मोठी क्षमता प्रदान केली 
आहे आणि शरीराचा डील डोलही फार चांगला प्रदान केला आहे 
आणि अल्लाह ज्याला इच्छिल आपला मुलुख प्रदान करील. अल्लाह 
मोठी व्यापकता आणि ज्ञान ठेवणारा आहे. 
48.त्यांच्या पैगंबराने त्यांना फर्माविले की, त्याच्या राज्यसत्तेचे निशाण असे 
की, तुम्हाला ती पेटी परत मिळेल, ज्यात तुमच्याकरीता तुमच्या 
पालनकर्त्यातर्फे मनःशांतीची सामुग्री असेल आणि मूसा (अ.) आणि 
हारून (अ.) च्या परिवाराने आपल्या मागे सोडलेल्या वस्तूही यात 
असतील. फरिश्ते, ही पेटी उचलून आणतील. यात तुमच्याकरीता पूर्ण 
निशाणी आहे. जर तुम्ही ईमानधारक असाल. 
249.मग जेव्हां तालूत लष्कर घेऊन निघाले तेव्हा म्हणाले की, अल्लाह 
निश्‍चितच तुमची एका नदीद्वारे परीक्षा घेईल, जो तिच्यातून पाणी 
पेईल तो माझा सैनिक नाही आणि जो ते चाखणार नाही तो माझा 


















































2. अल-बकरह 74 पारा 3 











आहे, मात्र जो या नदीतून आपल्या हाताने अंजली (ओंजळ) भरून 
(एक ओजळ) घेईल तर काही हरकत नाही. तरी देखील तिचे पाणी 
प्यालेत. परंतु यांच्यापैकी काही थोडे से लोक या कसोटीत खरे 
उतरले. मग जेव्हां तालूत आपल्या आज्ञाधारक साथीदारांसोबत 
नदीच्या पलीकडे गेले तेव्हा सर्व म्हणाले, आता तर आमच्यात ताकत 
उरली नाही की, जालूत व त्याच्या सैन्याचा मुकाबला करू शकावे. 
परंतु ज्यांना अल्लाहच्या भेटीचा विचार होता, ते बोलू लागले की 
अनेकदा लहान लहान जमाती मोठ मोठया जमातींवर भारी पडल्या 
अल्लाहच्या हुकूमाने आणि अल्लाह तर सहनशील लोकांच्या सोबत आहे. 
250.आणि मुकाबल्यात जेव्हां सामना झाला जालूत व त्याच्या लष्कराचा 
तेव्हा अल्लाहला प्रार्थना करू लागले की, हे आमच्या पालनकर्त्या 
आमच्यावर संयम ओत व आम्हाला मजबूत बनव आणि आमचे पाय 
स्थिर राख आणि इन्कारी समूहाच्या मुकाबल्यात आमची मदत कर. 
251.मग त्यांनी अल्लाहच्या हुकूमाने शत्रूला पिटाळून लावले आणि दाऊद 
(अ.) यांनी जालूतला ठार केले आणि अल्लाहने त्यांना साम्राज्य प्रदान 
केले आणि उपाय योजनाही शिकविली आणि जे इच्छिले ज्ञानात खूप 
प्रदान केले. जर माणसांना अल्लाह एकमेकांच्या ताकती ने हटवित 
राहिला नसता तर, ही पृथ्वी तबाही (विनाशा) ने भरली असती. परंतु 
अल्लाह तर जगातील लोकांवर कूपा करणारा आहे. 
252.या सर्व अल्लाहच्या आयती आहेत ज्या आम्ही तुम्हाला सत्य आधारावर 
वाचून ऐकवित आहोत आणि तुम्ही तर खात्रीने पैगंबरांपैकी आहात. 
प्रदान केला. त्यांच्यामध्ये कोणी असेही आहेत की, अल्लाहने 
त्यांच्याशी बातचीत केली. आणि काहींच्या दर्जामध्ये उच्चता प्रदान 
केली आणि मरीयमचे पुत्र ईसा (अ.) यांना स्पष्ट निशाण्या प्रदान 
केल्या आणि त्यांना रूहुल्कुदुस (पवित्र आत्मा) द्वारे मदत पोहोचविली. 
अल्लाहने इच्छिले असते तर यांच्या नंतर जे लोक होऊन गेलेत, 
स्पष्ट आदेश आल्यानंतर, ते आपसात लढू शकले नसते. परंतु नंतर 
होऊन गेलेले हे लोक मतभेद करून एकमेकापासून अलग झालेत. 
मग यांच्यापैकी काहींनी ईमान आणले, तर काही इन्कार करणारे 
अर्थात काफिर झाले आणि जर अल्लाहची मर्जी असती तर हे आपसात 











































































2. अल-बकरह 75 पारा 3 











लढले नसते. परंतु अल्लाह जे ठरवितो तेच करतो. 

254.हे ईमान धारकांनो! जी काही आम्ही तुम्हाला अन्न सामुग्री दिली 
आहे, त्यातून खर्च करा, तो दिवस येण्यापूर्वी ज्या दिवशी सौदेबाजी, 
दोस्ती आणि एखाद्याची शिफारस काहीच उपयोगी पडणार नाही, 
आणि सत्याचा इन्कार करणारे मोठे जुलमी व अत्याचारी आहेत. 

255.अल्लाहशिवाय अन्य कोणी उपास्य नाही. तो जिवंत (चिरसजीव) 
आहे, नेहमी कायम राहणारा आहे संपूर्ण सृष्टीला सांभळणारा आहे. 
त्याला कधीही गुंगी आणि झोप येत नाही. आकाशांमध्ये आणि 
जमीनीवर जे काही आहे, सर्व त्याचेच आहे. असा कोण आहे, जो 
त्याच्या परवानगी शिवाय त्याच्यासमोर शिफारस आणू शकेल. 
लोकांच्या समोर जे काही आहे आणि जे लपलेले आहे, त्याला ते 
सर्व माहित आहे. अल्लाहच्या इच्छे शिवाय त्याच्या ज्ञानापैकी 
कोणत्याही गोष्टीवर हे लोक अधिकार मिळवू शकत नाही. त्याच्या 
सत्ता केंद्राने सर्व आकाशांना व जमीनीला आपल्या घेऱ्यात (अधिकार 
कक्षेतो राखले आहे. आणि या सर्वाचे रक्षण व देख भाल करण्यात 
तो कधीही थकत नाही. तो मोठा आलीशान, मोठा महिमावान आहे. 

256.धर्माच्या बाबतीत कोणावरही जोर जबरदस्ती केली जाऊ नये. 
नादान-पणाच्या तुलनेत योग्य मार्ग उघडपणे समोर आला आहे. 
ज्याने सैतानाचा इनकार केला आणि अल्लाहचे कथन मानेल तर 
त्याने मोठा मजबूत आधार धरला, जो कधीही तुटणार नाही आणि 
अल्लाह सर्व काही ऐकणारा, सर्व काही जाणणारा आहे. 

257.अल्लाह ईमान राखणाऱ्यांचा मित्र व सहाय्यक आहे. त्यांना अंधारातुन 
बाहेर काढून प्रकाशाकडे आणतो, आणि जे इन्कार करणारे आहेत 
त्यांचे सोबती सैतान आहेत जे त्यांना प्रकाशातून (उजेडा मधून) 
बाहेर काढून अंधारात सोडून देतात हे सर्व आगीत जाणारे आहेत, 
तिथे यांना नेहमी नेहमी राहायचे आहे. 

258.काय, तुम्ही त्या माणसाच्या अवस्थेचा विचार नाही केला, ज्याने 
इब्राहीम (अ.) शी त्याच्या पालनकर्त्या (अल्लाह) विषयी हुज्ज्त केली, 
वास्तविक अल्लाहने त्याला राज्यसत्ता दिली होती. इब्राहीम (अ) ने 
जेव्हा त्याला सांगितले, माझा पालनकर्ता तर तो आहे जो जीवनही 
प्रदान करतो आणि मृत्युही देतो. तो म्हणाला, मी सुद्धा मरण देतो व 









































2. अल-बकरह 76 पारा 3 








जीवन देतो. इब्राहीम (अ.) म्हणाले अल्लाह तर सूर्य पूर्व दिशेला 

उगवतो, तुम्ही त्याला पश्चिमेकडून उगवून दाखवा. तो इन्कार 

करणारा थक्कच राहिला आणि अल्लाह जुलमी लोकांना मार्ग 

दाखवित नसतो. 

259.आणखी एक किस्सा त्या माणसाचा, ज्याचे एका वस्तीपासून जाणे 
झाले जी आपल्या छतांसह जमीनदोस्त झाली होती, तो म्हणाला, 
वस्ती अशी मरून पडल्यानंतर अल्लाह तिला कशा प्रकारे जिवंत 
करील? तेव्हा अल्लाहने त्याला मृत्यु दिला शंभरवर्षांकरीता, मग 
त्याला जिवंत केले तेव्हा विचारले तू किती काळ राहिलास? तो 
म्हणाला मी राहिलो असेल एक दिवस किंवा दिवसापेक्षा काही कमी. 
अल्लाहने फर्माविले, नव्हे, परंतु तू शंभरवर्षांपर्यंत पडून राहिला. तू 
आपल्या खाण्या पिण्याच्या वस्तूंवर नजर टाक की त्या सडून गळल्या 
नाहीत आणि पाहुन घे आपल्या गाढवाकडे (जो मरून अस्थि पंजर 
झाला) तुझ्या या घटनेला आम्ही माणसांकरीता नमुना बनवू इच्छितो. 
आता पाहून घे आपल्या गाढवाची हाडे, कशा प्रकारे आम्ही जोडून 
सांगाडा उभा करतो, मग त्यावर मांस चढवून त्वचा रूपी पोशाख 
घालतो. ही गोष्ट जेव्हा त्याच्या समोर स्पष्ट झाली तेव्हा तो बोलला, 
मी चांगले जाणून घेतले, अल्लाह प्रत्येक बाबतीत सामर्थ्य राखतो. 

260.आणि जेव्हा इब्राहीम (अ.) यांनी अर्ज केले हे माझ्या पालनकर्त्या! 
दाखव मला कशा प्रकारे तू मेलेल्यांना जिवंत करशील? यावर 
पालनकर्त्याने फर्माविले, काय तुझा विश्वास बसत नाही? अर्ज केले 
का नव्हे? विश्‍वास पूरेपूर आहे, परंतु यासाठी की माझ्या मनाला 
समाधान व्हावे. फर्माविले, तर चार पक्ष्यांना धर (मग त्यांना नीट 
ओळखून ठेव) आणि आपल्याशी परिचित करून घे, मग त्यांचे वेग 
वेगळे तुकडे पर्वतांवर ठेवून ये, मग त्यांना हाक मार. तुझ्याजवळ 
येऊन पोहचतील सर्व धावत, आणि लक्षात ठेव, अल्लाह जबरदस्त 
हिकमतशाली आहे. 

261.जे लोक आपली धन-संपत्ती अल्ल्लाहच्या मार्गात खर्च करतात, 
त्यांच्या धनाचे उदाहरण त्या दाण्या सारखे आहे, ज्यापासून सात 
कणसे उगावीत. आणि प्रत्येक कणसात शंभर शंभर दाणे असावेत, 
आणि अल्लाह ज्याला इच्छितो वाढवून देतो आणि अल्लाह मोठी 


















































2. अल-बकरह ऱा पारा 3 








विशालता राखणारा, सर्व काही जाणणारा आहे. 
262.जे लोक खर्च करतात आपल्या धन-संपत्तीस आल्लाहच्या मार्गात 
आणि जे काही दिले, त्या बद्दल उपकारही (बोलून) दाखवित नाही 
आणि त्रासही देऊ इच्छित नाही. त्यांच्याकरीता मोबदला आहे त्यांच्या 
पालनकर्त्यासमोर. त्यांना ना भिती राहील, आणि ना ते दुःखी होतील. 
263.नरमीने बोलणे आणि माफ करणे, त्या दान-धर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे 
ज्यामागे घेणाऱ्याला त्रास दिला जावा (किवा त्याचा अवमान केला 
जावा). अल्लाहला कोणाचीही पर्वा नाही. तो मोठा सहन करणारा आहे. 
264.हे ईमान धारकांनो! आपले दान खैरात उपकार दाखवून आणि त्रास 
देऊन त्या माणसा प्रमाणे वाया घालवू नका, जो लोकांना 
दार्खवेण्यासाठी आपले धन खर्च करतो आणि अल्लाह व आखिरतच्या 
दिवसावर ईमान ठेवत नाही. त्याचे उदाहरण असे आहे जणू एखादी 
दगडी शिळा असावी आणि त्यावर थोडा मातीचा थर जमलेला 
असावा. मग जोराचा पाऊस पडावा, तेव्हा सर्व माती वाहून गेल्याने 
शिळा सपाट व्हावी. कष्टाची कमाई थोडीपण त्यांच्या हाती लागली 
नाही आणि अल्लाह, इन्कारी जनसमूहाला सन्मार्ग दाखवित नसतो. 
265.आणि उदाहरण त्या लोकांचे, जे आपले मन, स्थीर ठेवून आपले धन 
अल्लाहची मर्जी प्राप्त करण्याच्या इच्छेने खर्च करतात, त्यांच्या दान 
खैरातचे उदाहरण एका बागे सारखे आहे, जो उंचवट्यावर असलेला 
एखादा बाग असावा आणि त्यावर खूप चांगला पाऊस पडला तर 
आपली फळे दुप्पट देईल. मग जर जोराचा पाऊस पडला नाही तरी 
पावसाचा हलका वर्षावही पुरेसा आहे. तुम्ही जे काम करीत आहात, 
अल्लाह सर्व काही पाहणारा आहे. 
266.काय तुमच्यापैकी कोणी इच्छिल की, त्याच्याजवळ खजूर आणि 
द्राक्षाचा एक हिरवागार बगीचा असावा त्याच्या खालून प्रवाह वाहत 
असावेत आणि त्यांच्याकरीता यात सर्व प्रकारची फळे असावीत आणि 
बागेचा मालक म्हातारा झालेला असावा आणि त्याची मुले बाळे फार 
कमकुवत आणि लहान वयाची असावीत. मग या बागेवर आगीचे 
जोरदार वादळ यावे आणि ती जळून खाक व्हावी. (तर तुम्हाला कसे 
वाटेल?) अशा प्रकारे अल्लाह तुम्हाला आपल्या आयती समजावितो, 
यासाठी की तुम्ही विचार करावा. 









































2. अल-बकरह 78 पारा 3 














267.हे ईमानधारक लोकांनो! आपल्या कमाई मधून चांगल्या वस्तू खर्च 
करा आणि त्या मधूनही, ज्या आम्ही जमीनीतून तुम्हाला काढून 
दिल्या. आणि वस्तू निवडून देतांना अशी खराब वस्तू देण्याचा मानस 
करू नका की, जर तुम्हालाही अशीच वस्तू दिली गेली तर ती घेणे 
कबूल न कराल, परंतु डोळे बंद करून (एखादे काम कराल तर 
गोष्ट वेगळी) आणि लक्षात ठेवा की, अल्लाहला किंचित कोणाचीही 
पर्वा नाही. तो तर मोठा गुण संपन्न आहे. 

268.सैतान तुम्हाला तंगी अडचणीचे भय दाखवितो आणि निर्लज्जपणाच्या 
गोष्टी करण्यास प्रवृत्त करतो आणि अल्लाह तुमच्याशी माफी आणि 
दया कृपेचा वायदा करतो आणि अल्लाह तर मोठा विशाल आणि 
महाज्ञानी आहे. 

269.तो ज्याला इच्छितो त्याला हिकमत-चतुराई प्रदान करतो आणि 
ज्याला हिकमत-चतुराई लाभली त्याला फार मोठी दौलत मिळाली. 
उपदेशाची गोष्ट तर तेच समजतात ज्यांना अक्कल आहे. 

270.आणि तुम्ही जो खर्च कराल किंवा काही दान खैरात आणि नवस 
मानाल तर अल्लाहला सर्व काही माहित आहे. आणि जुलमी लोकांचा 
कोणीही मदतगार नाही. 

271.सदका (दान) जर उघडडरित्या द्याल तरीही चांगले आहे आणि जर 
गुपचुपपणे द्याल आणि गरजवंतास पोहोचविले तर हे तुमच्याकरीता 
अधिक चांगले आहे. मग तर अल्लाह तुमच्या अपराधांचे ओझे 
तुमच्यावरून उतरविल आणि तुमच्या सर्व कर्मांची अल्लाहला खबर आहे. 

272.त्यांना सन्मार्गार आणणे, ही तुमची जबाबदारी नाही, परंतु 
कोणालाही सन्मार्गावर आणणे फक्त अल्लाहच्या इच्छेने होईल. आणि 
जो देखील माल (धन) तुम्ही दान म्हणून खर्च कराल ते तुमच्या 
स्वतःच्या भल्याकरीता आहे आणि तुम्ही जे काही खर्च कराल 
अल्लाहची प्रसन्नता प्राप्त करण्याकरीता खर्च करा आणि जे देखील 
दान खैरात तुम्ही देत राहाल त्याचा मोबदला तुम्हाला पूरेपूर दिला 
जाईल आणि तुम्ही कधीही तोट्यात राहणार नाही. 

273.अशा गरजवान असहाय लोकांना दिले पाहिजे, जे अल्लाहच्या मार्गात 
घेरले गेले असावेत, जमीनीवर मोकळेपणाने फिरू शकत नाही. ते 
मागत नसल्यामुळे नादान मनुष्य त्यांना श्रीमंत समजतो. तुम्ही त्यांच्या 





















































2. अल-बकरह 79 पारा 3 











चेहऱ्यांवर्न ओळखाल. ते लोकांच्या पाठीशी लागून मागत नाही, 
आणि तुम्ही जी उत्तम वस्तू खर्च कराल त्या सर्वच्या सर्वाला 
अल्लाह जाणणारा आहे. 

274.जे लोक आपला माल अल्लाहच्या मार्गात खर्च करतात रात्री आणि 
दिवसा गुपचुपरित्या किंवा उघडपणे, त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ 
त्यांच्याकरीता मोबदला आहे आणि त्यांना कसलीही भिती राहणार 
नाही आणि ते कधीही दुःखी होणार नाहीत. 

275.जे लोक व्याज खातात, ते कियामतीच्या दिवशी अशा प्रकारे उभे 
राहतील, जणू एखाद्याला सैतानाने बिलगून वेडसर बनवले असावे, हे 
अशासाठी की त्यांनी मूर्खपणाची बडबड केली होती की, व्यापार 
करणे देखील तसेच आहे जसे व्याज घेणे आणि अल्लाहने व्यापार 
करणे (अर्थात खरीदी विक्री) हलाल केले आणि व्याजाला हराम केले. 
तेव्हा ज्याला आता त्याच्या पालनकर्त्यातफे ताकीद पोहचली, त्याने 
व्याज खाणे सोडून द्यावे. यापूर्वी जे झाले ते झाले आणि याचा 
फेसला पुढे अल्लाहच्या अखत्यारात आहे. आणि असे असतांनाही जो 
कोणी व्याज खाईल तर असे लोक आगीत पडतील आणि तिच्यात 
सदा सर्वदा राहतील. 

276.व्याजाला अल्लाह बरकत (समृद्धि) देत नाही आणि सदका (दान) 
वगैरेत खूप बरकत देतो. कोणत्याही दुराचारी, आज्ञाभंग करणाऱ्याला 
अल्लाह पसंत करीत नाही. 

277.ज्या लोकांनी ईमान राखले व सत्कर्मे केली आणि नमाज कायम 
राखली व जकात दिली, त्यांच्याकरीता, त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ 
मोठा मोबदला आहे. ना त्यांना भिती आहे आणि ना ते दुःखी होतील. 

278.हे ईमान धारकांनो! अल्लाहचे भय राखा आणि जे काही व्याज बाकी 
आहे ते सोडून द्या, जर तुम्ही ईमानधारक असाल. 

279.मग जर तुम्ही असे करत नाही तर अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरातफे 
युद्धाचे ऐलान ऐका आणि जर व्याज (खाण्या) पासून तौबा करत 
असाल तर तुमचे मुद्दल अर्थात तुमच्या मूळ रक्‍कम तुम्हाला मिळतील. 
तुम्ही कोणावरही जुलूम अत्याचार करू नका आणि तुमच्यावरही 
जुलूम अत्याचार केला जाणार नाही. 

280.आणि जर कोणी तंगी-अडचणीत असेल तर चांगली स्थिती येण्यापर्यंत 












































2. 


अल-बकरह 80 पारा 3 








281 


त्याला सूट दिली पाहिजे. आणि जर कर्ज माफ कराल तर 
तुमच्याकरीता अधिक चांगले ठरेल. जर तुम्ही समज राखत असाल. 


.त्या दिवासाचे भय राखा जेव्हा अल्लाहच्या जवळ परतविले जाल, 


मग तिथे प्रत्येक माणसाने, जे काही त्याने कमाविले असेल, पूरेपूर 
मिळेल आणि जुलुम अत्याचार कोणावरही केला जाणार नाही. 


282.हे ईमान धारकांनो! जेव्हा कधी तुम्ही आपसात ठराविक मुद्दतीपर्यंत 





उधारीची देवाण-घेवाण कराल तर ती लिहून घेत जा आणि 
लिहिणाऱ्याने तुमच्या दरम्यान न्याय पूर्वक लिहावे आणि लिहिणाऱ्याने 
लिहिण्याचा कंटाळा करू नये. जेव्हा अल्लाहने एखाद्याला लिहिणे 
शिकवले तर त्याने लिहिले पाहिजे आणि ज्याच्यावर हक्‍क देणे 
बंधनकारक आहे, त्याच्यासाठी आवश्यक ठरते की, व्यवहार स्वतः 
सांगून लिहून घ्यावे आणि अल्लाहचे, जो त्याचा पालनकर्ता आहे, भय 
राखावे. लिहून घेतांना कोणत्याही गोष्टीत कमी करू नये जर तो 
मनुष्य ज्याच्यावर हक्क बंधनकारक आहे, बेअक्कल किंवा दुर्बल 
असेल, नादान असेल किंवा मामला ठीक बोलून सांगू शकत नसेल 
तर त्याच्या एखाद्या कारभारीने किंवा वारसदाराने न्याय पूर्वक लिहून 
द्यावे आणि आपल्यापैकी आपल्या पसंतीच्या दोन पुरूषांना साक्षी 
करावे. मग जर दोन पुरूष मिळणे शक्‍य नसेल तर एक पुरूष आणि 
दोन स्त्रीयां परस्पर संमतीने साक्षी बनवा. हे अशासाठी की, एकीला 
विसर पडला तर दुसरीने तिला आठवण करून द्यावी आणि साक्ष 
देणाऱ्यांना जेव्हा बोलाविले जाईल तेव्हा त्यांनी मागे फिरू नये, 
ठराविक मुद्दतीचा व्यवहार, मग तो लहान असो वा मोठा, तो लिहून 
घेण्यात आळस करू नका. अल्लाहच्याजवळ, ही मोठी न्यायाची बाब 
आहे आणि अशाने साक्षी कायम ठेवण्यात मोठी सवलत मिळेल आणि 
शंका कुशंकाची फार कमी शक्‍यता राहील. मात्र चालू स्थितीत 
कारभाराच्या फेर बदलात, हातो हात रोख स्वरूपाचे देणे घेणे न 
लिहाल तर तुमच्यावर कोणताही गुन्हा नाही आणि जेव्हा सौद्याचा 
व्यवहार कराल तेव्हाही साक्षीदार ठेवत जा आणि दस्तावेज 
लिहिणाऱ्यांना व साक्ष देणाऱ्यांना सताविले जाऊ नये आणि जर असे 
कराल तर आदेश मोडल्याचा गुन्हा तुमच्यावर लागु होईल आणि 
अल्लाहचे भय राखत जा आणि अल्लाह तुम्हाला (योग्य आणि सरळ 






































2. अल-बकरह 81 पारा 3 














पद्धतींची) शिकवण देतो. आणि अल्लाह प्रत्येक गोष्ट जाणतो. 


283.जर तुम्ही प्रवासात असाल आणि लिहिणारा मिळत नसेल तर तारण 


गहाण ठेवून व्यवहार करून घ्या मग जर तुम्ही एकमेकांवर भरोसा 
ठेवाल तर ज्याला अनामतदार (विश्‍वासू समजले गेले आहे, 
त्याच्यासाठी आवश्यक आहे की, अनामत (ठेव) योग्य रित्या परत 
करावी, आणि अल्लाहशी, जो त्याचा पालनकर्ता आहे भीत राहावे 
आणि साक्ष लपवू नका आणि जो कोणी साक्ष लपवील, त्याचे मन 
अपराधपूर्ण होईल, आणि तुमच्या सर्व कामांना अल्लाह जाणतो. 


284.आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, सर्व अल्लाहची मालमत्ता 


आहे. तुम्ही आपल्या मनात एखादी गोष्ट लपवा किंवा उघड करा, 
अल्लाह तुमच्याकडून हिशोब घेईल, मग ज्याला इच्छिल माफ करील 
आणि ज्याला इच्छिल अजाब (शिक्षा यातना) देईल आणि अल्लाह तर 
प्रत्येक गोष्टीचे सामर्थ्य (ताकत) राखतो. 


285.पैगंबरानी या ग्रंथावर ईमान धारण केले, जो त्यांच्या पालनकर्त्यातर्फे 


त्यांच्यावर उतरविला गेला आणि या वही (कुरआना) ला ज्यांनी 
मानले ते ईमानधारक बनले आणि सर्वानीच अल्लाह आणि त्याचे 
फरिश्ते आणि त्याचे ग्रंथ आणि त्याच्या पैगंबरावरही ईमान धारण 
केले, आणि असे म्हणाले की, आम्ही अल्लाहच्या पैगंबरांपैकी 
कोणाच्याही बाबत फरक मानत नाही आणि विनंती केली की, हे 
अल्लाह! आम्ही ऐकले व कबूलही केले. आम्ही तुझ्यातर्फे दिल्या 
जाणाऱ्या माफीची इच्छा राखतो आणि (शेवटी) आम्हाला तुझ्याच 
समोर परतून यायचे आहे. 





286.अल्लाह कोणत्याही माणसाला त्याच्या कुवतीपेक्षा जास्त ओझे टाकीत 





नाही. जो (वांगले कर्मी करील तर त्याचा मोबदला त्याला मिळेल 
आणि जो (दुराचाराचे ओझे आणील) तर त्याचा वाईट परिणाम 
त्याच्याच माथी पडेल. हे आमच्या पालनकर्त्या! जर आम्हाला विसर 
पडला किंवा काही भूल-चूक केली तर आमची पकड करू नको, 
आणि हे आमच्या पालनकर्त्या! आमच्यावर ते ओझे टाकू नको जे तू 
आमच्या पूर्वीच्या लोकांवर टाकले होते. हे आमच्या पालनकर्त्या! असे 
ओझे आमच्यावर टाकू नकोस, जे उचलण्याची ताकत आमच्या जवळ 
नसावी. (आमच्या अपराधांना) माफ कर, (आमच्या वाईट कर्माबद्दल) 


























3. आले इमरान 82 पारा 3 














आम्हाला क्षमा कर आणि आमच्यावर दया कर, तूच आमची कामे 
बनविणारा आहे, मित्र व सहाय्यक आहे, इन्कार करणाऱ्या लोकांच्या 
मुकाबल्यात तू आमची मदत कर. 


3. आले इमरान 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 200 आयती आणि 20 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. अलिफ-लाम-मीम. 

2. अल्लाहच्या खेरीज दुसरा कोणीही उपास्य नाही, तोच जिवंत आणि 
सर्वांचा सांभळ करणारा आहे. 

3. त्यानेच तुमच्यावर ग्रंथ अवतरीत केला, जो आपल्या पूर्वीच्या ग्रंथांची 
सत्यता साबीत करतो, आणि तौरात व इंजीलही त्यानेच अवतरीत 
केले होते. 

4. यापूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांच्या मार्गदर्शनाकरीता आणि हा निर्णय 
सुद्धा त्याच अल्लाहने अवतरीत केलेला आहे, आणि जे अल्लाहच्या 
आयतींचे इन्कारी आहेत, त्यांच्याकरीता सकत अजाब (शिक्षा) आहे 
आणि अल्लाह देखील फार सक्तीने बदला घेणारा आहे. 

5. यात शंका नाही की, अल्लाहपासून जमीन व आकाशांची कोणतीही 
वस्तू लपलेली नाही. 

6. तो तुमचे चेहरे बनवितो मातेच्या पोटात आपल्या इच्छे नुसार, अशा 
सर्वात बलवान आणि बुद्धिमाना खेरीज इतर कोणीही उपास्य नाही. 

7. त्यानेच तुमच्यावर हा ग्रंथ अवतरीत केला. यात आदेश सांगणाऱ्या 
आयती आहेत. हे पक्के मूळ आहे ग्रंथाचे आणि दुसऱ्या काही आयती 
आहेत ज्या मिळत्या जुळत्या अर्थाच्या आहेत, तेव्हा ज्यांच्या मनात 
तेढ आहे ते यांच्या संबंधाने वाद करू लागतात फितुर माजविण्या 
करीता, आणि याची कळ बसविण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक 
याचा खुलासा अल्लाहच्याशिवाय कोणी जाणू शकणार नाही आणि जे 
चांगले ज्ञानी आहेत ते तर असे म्हणतात, आम्ही हे मान्य केले की, 
या सर्व आयती आमच्या पालनकर्त्यातफे आहेत आणि बोध-उपदेश 
तर तेच कबूल करतील जे समजदार आहेत. 

8. आणि म्हणतात, हे आमच्या पालनकर्त्या! जेव्हा तू आम्हाला मार्गदर्शन 






































3. आले इमरान 83 पारा 3 

















दिलेच आहे तर आता आमच्या मनात वाकडेपणा येऊ देऊ नकोस 
आणि आपल्या मेहेरबानीने आम्हाला समृद्ध कर, खरोखर सर्वाहून 
अधिक देणारा तूच आहेस. 


. हे पालनहार! तू एकत्र करणारा आहे समस्त मानवांना एका अशा 


दिवशी की, ज्याबाबत कसलीही शंका व संशय नाही. खात्रीने 
अल्लाह आपल्या वचनाविरूद्ध जात नाही. 





. इन्कार करणाऱ्यांना त्या दिवशी त्यांची धन-संपत्ती आणि त्यांची मुले 


बाळे अल्लाहच्या समोर काहीच उपयोगी पडणार नाहीत आणि असे 
लोक आगीचे इंधन बनत राहतील. 


. जशी दुर्दशा झाली फिरऔन वाल्यांची आणि त्यांच्या पूर्वीच्या लोकांची 


या सर्वानी आमच्या आयतींना खोटे जाणले, मग अल्लाहने त्यांच्या 
अपराधामुळे त्यांना धरले आणि अल्लाहची पकड अतिशय सक्त आहे. 





. इन्कार करणाऱ्यांना सांगा, लवकरच तुम्हाला तुडविले जाऊन 





जहन्नमच्या दिशेने ढकलून दिले जाईल आणि किती वाईट ठिकाण 
आहे, जिथे तुम्हाला एकत्र व्हायचे आहे. 





. अजून एकच नमुना तुम्हाला दिसला आहे जेव्हां दोन सैन्यें आपसात 





एकमेकांशी भिडली एक फौज अल्लाहच्या मार्गात लढत होती आणि 
एक इन्कार करणारी टोळी होती, जी त्यांना उघडया डोळयांनी दुप्पट 
झालेले पाहत होती. अल्लाह ज्याला इच्छितो ताकत पुरवितो. डोळे 
असणार्‍्यांकरीता या घटनेत मोठा बोध आहे. 





. मानवसाठी अत्यंत मोहक बनविल्या गेल्या आहेत, वासनाप्रिय गोष्टी 


स्त्रीयां आणि पुत्र, जोडून ठेवलेली संपत्ती, सोन्या चांदीचे ढिगार, 
आणि निवडक घोडे, तसेच गुरे ढोरे आणि शेती वाडीही या जगाच्या 
जीवनाची तुच्छ सामुग्री आहे आणि अल्लाहजवळ परत गेल्यावर 
यापेक्षा अधिक चांगली सामुग्री आणि सुंदर ठिकाण आहे. 


. बोला, काय मी तुम्हाला सांगू! सर्वात चांगली वस्तू कोणती आहे? 


त्या लोकांकरीता, जे सर्वश्रेष्ठ अल्लाहचा आज्ञा भंग करण्यापासून दूर 
राहिले. त्यांच्या पालनकर्त्याच्या ठिकाणी बागा आहेत ज्यांच्या खाली 
प्रवाह वाहतात. तिथे ते नेहमीकरीता राहतील आणि पवित्र शुद्ध 
जोडपे आणि सर्वश्रेष्ठ अल्लाहतर्फे प्रसन्नतेचे आवहन. आणि अल्लाह 
तर दासांना चांगल्या प्रकारे पाहत आहे. 























3. आले इमरान 84 पारा 3 














16. 


17. 


20. 


21. 


जे असे म्हणतात, हे आमच्या पालनहार! आम्ही ईमान राखले, तेव्हा 
आमचे अपराध माफ कर आणि आम्हाला आगीच्या शिक्षेपासून वाचव. 
जे धीर संयमाला ढाल बनवितात आणि सत्य बोलतात आणि 
अल्लाहचे आज्ञा पालन करतात आणि (अल्लाहच्या मार्गात) खर्च 
करतात आणि रात्रीच्या अखेरच्या भागात आपल्या अपराधांची क्षमा 
मागतात. 





. अल्लाहने साक्ष दिली की, त्याच्याशिवाय दुसरा कोणीही उपास्य नाही 


आणि फरिश्त्यांनीही हीच साक्ष दिली आणि समस्त ज्ञानी लोक 
देखील हेच साक्ष देतील की, तोच आहे न्याय प्रस्थापित करणारा, 
तेव्हा सत्य हेच की, अल्लाहच्याशिवाय कोणीही उपासना करण्या 
योग्य नाही. तोच मोठा जबरदस्त हिकमतशाली आहे. 





. अगदी खात्रीने अल्लाहजवळ मान्य असलेला दीन धर्म फक्‍त इस्लाम 


आहे (अर्थात आज्ञा पालनाचा धर्म) आणि ज्यांना ग्रंथ मिळाला आहे 
त्या लोकांनी ज्ञान येऊन पोहोचल्या नंतर जो आपसात मतभेद केला 
तेव्हां हट्टीपणाने, ही हरकत केली आणि जो कोणीही अल्लाहच्या 
आयतींचा इन्कार करणारा झाला तर अल्लाह फार लवकर हिशोब 
घेणारा आहे. 

तरी देखील हे लोक जर तुमच्याशी भंडण करतील तर सांगा की, 
अल्लाह समोर मी तर आपले डोके टेकले आहे व माझ्या 
साथीदारांनीही. आणि त्या ग्रंथधारकांना व अशिक्षित (जे ग्रंथाचे 
वाचन करणे जाणत नाही) सर्वांना सांगा की, काय तुम्ही अल्लाहचे 
आज्ञाधारक बनता? तेव्हा जर हे लोक देखील मान झुकवतील तर 
त्यांनाही सन्मार्ग लाभेल आणि जर मानणार नाहीत तर तुमची 
जबाबदारी फक्त (संदेश पोहोचविण्याची आहे आणि अल्लाह 
आपल्या दासांना स्वतःच पाहत आहे. 

जे लोक अल्लाहच्या आयतींचा इन्कार करणारे आहेत आणि 
पैगंबरांची नाहक हत्या करीत राहिले आणि लोकांमध्ये न्यायाची गोष्ट 
बोलणाऱ्यांनाही ठार करतात, तर अशा लोकांना दु:खदायक अजाब 
(भयंकर शिक्षे) ची सुचना द्या. 











22. हेच ते लोक आहेत की, या जगात व आखिरतमध्ये त्यांचे सर्व कर्म 





वाया गेले आणि त्यांना कोणी मदत करणारा राहिला नाही. 

















3. आले इमरान 85 पारा 3 














23. 


2 


न 


25. 


26. 


शत. 


28. 


29. 


ज्यांना ग्रंथाचा एक भाग मिळाला आहे, त्यांची अवस्था तुम्ही नाही 
पाहिली की, त्यांना अल्लाहच्या ग्रंथाकडे बोलाविले जात आहे, 
यासाठी की, त्यांच्यात फैसला व्हावा, तरी देखील त्यांच्यापैकी एक 
टोळी तोंड फिरवते आणि गोष्ट टाळते. 





.हे अशासाठी झाले की, ते तर म्हणत आहेत की, आम्हाल आग 


मुळीच स्पर्श करणार नाही, परंतु काही मोजके दिवस आणि अशा 
प्रकारच्या बनावटी गोष्टीनां बळीपडून आपल्याच धर्मापासून विचलित 
झाले आहेत. 

मग काय दशा होईल यांची जेव्हा आम्ही एकाच दिवसात या सर्वांना 
एकत्र करून घेऊ, ज्यात काहीच शंका नाही आणि प्रत्येकाच्या कर्म- 
आचरणाची त्या दिवशी पूरेपूर भरपाई केली जाईल आणि कोणावरही 
जुलूम अत्याचार केला जाणार नाही. 

तुम्ही सांगा, हे अल्लाह! राजसत्तेचा मालिक! तू ज्याला इच्छितो, राज्य 
प्रदान करतो, आणि ज्याच्यापासून इच्छितो राज्य हिरावून घेतो. तू 
ज्याला इच्छितो मान सन्मान देतो आणि ज्याला अपमानित करू इच्छितो 
तो, बेअब्रू होतो. सर्व चांगल्या गोष्टी तुझ्या हाती आहेत. यात अजिबात 
शंका नाही की, तू सर्व काही करण्यास समर्थ आहे. 

तूच रात्रीला दिवसात आणि दिवसाला रात्रीत दाखल करतो आणि 
जिविताला मृतामधून काढणे हे सुद्धा तुझेच काम आहे आणि 
निर्जीवाला जिवितामधून काढणेही तुझेच काम आहे आणि तू ज्याला 
इच्छितो बेसुमार रोजी (जिविका) देतो. 

ईमान राखणाऱ्यांना सोडून इन्कार करणाऱ्यांना आपला मित्र बनविणे 
हे काम ईमानधारकांचे नाही आणि जो कोणी असे करील, त्याचा 
अल्लाहशी कसलाही संबंध नाही मात्र ही गोष्ट वेगळी आहे की, 
यांच्यापासून बचाव करण्याकरीता कोणी असे करील आणि अल्लाह 
तुम्हाला आपले स्वतःचे भय दाखवितो आणि प्रत्येक जण अल्लाह 
समोर जरूर पोहोचेल. 

सांगा, तुम्ही आपल्या मनातील गोष्ट लपवा किंवा उघड करा, 
अल्लाह प्रत्येक अवस्थेस जाणतो आणि त्याला ते सर्व काही माहित 
आहे जे आकाशात व जमीनीवर आहे. आणि अल्लाह सर्व काही 
करण्यास समर्थ आहे. 















































3. आले इमरान 86 पारा 3 














309. 


3 


->* 


3 


1२) 


33. 


34. 


3 


छा 


36. 


37. 





जी काही नेकी प्रत्येक माणसाने केली असेल, त्या दिवशी दिसून येईल 
येईल आणि जे वाईट कर्म केले असेल तेही आपल्या समोर पाहील 
तेव्हा त्याला इच्छा होईल की, माझ्या व या दिवसाच्या दरम्यान फार 
लांब अंतर पडल्यास किती बरे झाले असते! आणि अल्लाह तुम्हाला 
आपले भय राखण्याची ताकीद करतो आणि अल्लाह तर आपल्या 
दासांचा फार मोठा हित चिंतक म्हणजे भले इच्छिणारा आहे. 





. बोला, जर तुम्ही अल्लाहशी प्रेम राखता तर माझ्या मार्गाने चला, 


अल्लाह तुमच्याशी प्रेम करील आणि तुमच्या अपराधांनाही माफ 
करील आणि अल्लाह तर मोठा माफ करणारा मेहेरबान आहे. 


. सांगा, अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराचे आज्ञा पालन करा. मग जर ते 


फिरून जातील तर अल्लाह अशा इन्कार करणाऱ्यांना दोस्त राखत नाही. 
अल्लाहने पसंत फर्माविले आदम (अ.) आणि नूह (अ.) ला आणि इब्रहीम 
(अ.) च्या घराण्याला आणि इमरानच्या घराण्याला समस्त जगांमध्ये. 
ही सर्व एकमेकांची संतती होती आणि अल्लाह तर सर्व काही 
ऐकणारा व जाणणारा. 





. जेव्हा इमरानची पत्नी म्हणाली, हे पालनहार! मी नवस केला आणि 


मानता मानली तुझ्या करीता मोकळे करण्याची त्याला जो माझ्या 
पोटात आहे, तेव्हा तू माझी ही मनौती कबूल कर, खात्रीने तूच 
ऐकणारा आणि जाणणारा आहे. 

मग जेव्हा तिला मुलगी झाली तेव्हा म्हणाली, हे पालनकर्त्या! मला 
मुलगी झाली आणि अल्लाहला चांगले माहीत होते जे तिने जन्माला 
घातले आणि मुलगा असा राहिला नसता, जशी ही मुलगी होईल. 
तेव्हा तिने सांगितले, मी हिचे नाव मरीयम ठेवले आहे आणि मी या 
मरीयम (अ.) ला आणि तिच्या संततीला हाकलून दिलेल्या सैतानाच्या 
उपद्रवापासून बचाव व्हावा म्हणून तुझ्या आश्रया खाली देते. 

तेव्हा कबूल फर्माविले अल्लाहने मरीयम (अ.) ला भल्या चांगल्या 
रितीने आणि उत्तम प्रकारे तिला वाढीस लावले आणि तिच्या 
पालनपोषणाकरीता जकरीया (अ.) ची निवड केली. जेव्हा देखील 
जकरीया (अ.) मरीयम (अ.) च्या प्रार्थना गृहामध्ये जात तेव्हा त्यांना 
तिथे खाण्याच्या वस्तू दिसून येत, तेव्हा विचारले, हे मरीयम (अ.)! हे 
तुमच्याजवळ कोठून आले? ती सांगू लागली, अल्लाहच्या जवळून 



































3. आले इमरान 87 पारा 3 














38. 


3 


९ 


40. 


4 


-> 


4 


43. 


44. 


> 





(आणखी कोठून येईल?) अल्लाह ज्याला इच्छितो अमर्याद रोजी 
(जिविका) प्रदान करतो. 
ही स्थितीपाहून त्याचवेळी जकरीया (अ.) यांनी आपल्या 
पालनकर्त्याशी दुआ (प्रार्थना) केली, विनवणी केली, हे पालनकर्त्या! 
मला आपल्यातफे पवित्र शुद्ध संतती प्रदान कर. माझी दुआ (प्रार्थना) 
ही ऐकणारा तूच आहेस. 








. (दुआ कबूल झाली) जेव्हा ते हुजऱ्यात उभे होते नमाजच्या अवस्थेत, 


फरिश्त्यानी त्याना हाक मारून सांगितले की, अल्लाह तुम्हाला 
याहयाची खुशखबर देतो. तो अल्लाहच्या फर्मानाची सत्यता सिद्ध 
करील, सरदार (जनसमूहाचा प्रमुख) असेल, मनावर ताबा ठेवणारा, 
पाप न करणारा असेल. पैगंबर बनून येईल आणि सदाचारी लोकांत 
गणला जाईल. 

जकरीया (अ.) म्हणाले, हे पालनकर्त्या! मला पुत्र कसा बरे होईल! 
जेव्हा मी अगदी म्हातारा झालो आहे. आणि माझी पत्नी वांझ आहे. 
(फरिश्त्यांकडून) उत्तर मिळाले, अशा प्रकारे अल्लाह जे काही इच्छितो 
ते करतो. 








. तेव्हां जकरीया (अ.) म्हणाले, हे माझे पालनहार! मला एखादी 





निशाणी दे, अल्लाहने फर्माविले, तुझ्याकरीता निशाणी ही की, तू 
लोकांशी तीन दिवस इशाऱ्यांशिवाय बोलू शकणार नाहीस. आणि 
आपल्या पालनकर्त्याचे अधिकाधिक स्मरण करीत राहावे आणि 
सकाळ संध्याकाळ त्याची पवित्रता वर्णन करीत राहावे. 

आणि जेव्हा फरिश्ते म्हणाले, हे मरीयम (अ.)! अल्लाहने तुमची निवड 
केली आणि तुम्हाला पवित्र (स्वच्छ शुद्ध केले आणि निवडून घेतले 
तुम्हाला जगातील समस्त स्त्रीयांमधून. 

हे मरीयम (अ.) आपल्या पालनकर्त्याचे आज्ञापालन करा, आणि त्याला 
सजदा करीत राहा आणि रूकूअ करणाऱ्यां (नमाजमध्ये झुकणाऱ्यां) 
सोबत तुम्हीही झुका. 

या गैबी (भविष्य वाणी) बातम्या आहेत, ज्या आम्ही तुमच्याकडे 
पोहोचवित आहोत. आणि तुम्ही नव्हते त्यांच्याजवळ, जेव्हा ते आपले 
कलम टाकू लागले होते की, मरीयमचा अभिभावक (पालक) कोणाला 
बनविले जावे, आणि (हे मुहम्मद स.) तुम्ही त्या वेळीही हजर नव्हते 




















3. आले इमरान 88 पारा 3 














45. 


46. 


47. 


48. 


4 


ख 


50. 


51. 


52. 





जेव्हा ते आपसात भांडण करीत होते. 

फरिश्ते म्हणाले, हे मरीयम (अ.)! अल्लाह तुम्हाला खुशखबर देतो 
आपल्या एका फर्मानाची ज्याचे नाव मसीह ईसा (अ.) मरीयमचा पुत्र 
असेल, या जगात व आखिरतमध्ये मोठया मानाचा राहील आणि 
अल्लाहचा निकटचा दास राहील. 

आणि बातचीत करील लोकांशी पाळण्यातून आणि मोठाहोऊन सुद्धा 
आणि मोठा नेक सदाचारी असेल. 

मरीयम (अ.) म्हणाली, हे पालनकर्त्या! मला मुलगा कसा बरे होईल? 
मला तर कोणा पुरूषाने स्पर्ष सुद्धा केला नाही. फर्माविले, अल्लाह 
ज्या प्रकारे इच्छिल निर्माण करू शकतो. जेव्हा एखाद्या कामाचा 
निर्णय घेतो तेव्हा फर्मावितो होऊन जा आणि ते काम होऊन जाते. 
आणि सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने ईसा मसीह (अ.) ला शिकविले लिहिणे 
वाचणे, बुद्धिमत्ता आणि तौरात व इंजील. 





. आणि पैगंबर होईल इस्राईलचा संततीकडे की, मी आलो आहे 


तुमच्याजवळ निशाणी घेऊन तुमच्या पालनकर्त्यातफे आणि बनवून 
दाखवितो तुम्हाला माती गाऱ्या पासून पक्ष्याचा आकार मग त्यात 
फूक मारतो तेव्हा तो उडणारा पक्षी बनतो अल्लाहच्या हुकूमाने आणि 
जो आंधळा म्हणून जन्माला आला त्याला बरे करतो आणि ज्याला 
कोड असेल त्याला चांगले करतो आणि मेलेल्यांना जिवंत करतो 
अल्लाहच्या हुकुमाने आणि जे काही जेवून येता ते सांगतो आणि जे 
काही घरात साठवून ठेवता तेही सांगतो जर तुम्ही ईमान राखणारे 
असाल तर यात पूर्ण निशाणी आहे. 

आणि तौरेत, जो माझ्या पूर्वीचा ग्रंथ आहे त्याचे आदेश खरेखरे 
सांगतो आणि तुमच्याकरीता हलाल (वैध) करीन त्या काही वस्तू ज्या 
तुमच्यासाठी हराम (अवैध) केल्या गेल्या आहेत आणि तुमच्याजवळ 
तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे स्पष्ट निशाणी घेऊन आलो आहे, तेव्हा 
अल्लाहचे भय राखा. आणि माझे म्हणणे ऐका. 

यात मुळीच शंका नाही की, अल्लाह माझा सुद्धा पालनहार आहे 
आणि तुमच्या देखील, तेव्हा त्या एकमेव (अल्लाह) चीच उपासना 
करा, हाच सरळ मार्ग आहे. 

मग जेव्हा ईसा मसीह (अ.) ला त्यांच्या (बनी इस्राईलच्या) इन्काराची 























3. 


आले इमरान 89 पारा 3 














53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


जाणीव झाली तेव्हा ऐलान केले की, कोण आहे माझा मदतनीस 
अल्लाहसाठी? तेव्हा हवारी म्हणाले, आम्ही आहोत अल्लाहचे 
मदतनीस. आम्ही ईमान राखले अल्लाहवर आणि तुम्ही साक्षी असा 
की, आम्ही इस्लाम कबूल केला. 

हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्ही ईमान राखले त्यावर जे तू उतरविले 
आणि पैगंबराचा मार्ग धरला, तेव्हा तू लिहून घे आम्हाला सत्याची 
साक्ष देणाऱ्यांमध्ये. 

आणि त्यांनी (बनी इस्राईलनी) मोठमोठी षडयंत्रे केली आणि 
अल्लाहने उत्तरादाखल कारवाया केल्या आणि अल्लाहचा डाव सर्वात 
पक्का आणि सफल असतो. 

जेव्हा फर्माविले अल्लाहने, हे ईसा (अ.) मी तुम्हाला परत बोलाविणार 
आहे आणि आपल्या दरबारात उच्च दर्जा प्रदान करणार आहे आणि 
इन्कार करणाऱ्यांच्या आरोपापासून तुम्हाला मुक्त राखीन आणि 
कियामती पर्यंत तुमचे अनुसरण करणाऱ्यांना इन्कारी लोकांवर 
मोठेपणा देईन मग माझ्याचकडे तुम्हा सर्वांना परतून यायचे आहे मग 
फैसला करीन मी तुमच्या दरम्यान त्या सर्व गोष्टींबाबत, ज्यात तुम्ही 
मतभेद करीत होते. 

तेव्हा जे इन्कारी झाले आहेत, त्यांना सकत अजाब (शिक्षा यातना) 
देईन. या जगात आणि आखिरतमध्येपण, आणि कोणीही त्यांच्या 
मदतीला येऊ शकणार नाही. 

आणि ज्या लोकांनी ईमान राखले व नेक आचरण केले तर त्यांचा 
पूरेपूर मोबदला त्यांना मिळेल, आणि जुलमी लोकांशी अल्लाह कधीही 
प्रेम राखत नाही. 

या आयती आम्ही तुम्हाला वाचून ऐकवित आहोत. हे तर बुद्धिमत्ता 
आणि हिकमतीने भरलेले बोध पत्र आहे. 

अल्लाहच्याजवळ ईसा मसीह (अ.) चे उदाहरण आदम (अ) च्या 
उदाहरणासारखे आहे. आदम (अ.) ला मातीने निर्माण केले आणि 
बनून जा असे फर्माविताच घडून आले. 

तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे ही सत्य गोष्ट आहे, तेव्हा तुम्ही संशय 
करणाऱ्यांपैकी मुळीच राहू नका. 

तुमच्याजवळ सत्य ज्ञान आल्या नंतरही जर हे लोक वाद हुज्जत 



































3. आले इमरान 90 पारा 3 














करतील तर त्यांना सांगा की, आम्ही व तुम्ही आपापल्या पुत्रांना व 
स्त्रीयांना बोलावू आणि आम्ही स्वतः देखील हजर राहू आणि सर्व 
मिळून दुआ (प्रार्थना) करू की, जो कोणी खोटा असेल, त्याच्यावर 
अल्लाहचा धिक्कार व प्रकोप असो. 

62. निश्‍चितच हा सत्य वृतांत आहे खरे निवेदन हेच आहे की, 
अल्लाहशिवाय कोणीही पूज्य वा उपास्य नाही. खात्रीने अल्लाह मोठा 
जबरदस्त आणि हिकमतशाली आहे. 

63. मग जर हे लोक सत्य कबूल करणार नाहीत तर फितुर माजविणाऱयांना 
अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

64. तुम्ही सांगा, हे ग्रंथधारकांनो! या, एका गोष्टीकडे जी समान आहे 

आमच्या आणि तुमच्या दरम्यान की, आम्ही अल्लाह शिवाय दुसऱ्या 
कोणाचीही आराधना करू नये आणि अल्लाहच्या सोबत कोणालाही 
सहभागी मानू नये आणि अल्लाह खेरीज आपसातही एकमेकांना 
आपला पालनकर्ता मानू नये जर ही सीधी सरळ गोष्टही ते कबूल 
करत नसतील तर ऐलान करा की साक्षी रहा आम्ही तर हुकूमाच्या 
अधीन आहोत अर्थात मुस्लिम) आहोत. 

. हे ग्रंथ राखणाऱ्यांनो! इब्राहीम (अ.) विषयी भांडण का करता? तौरेत 
आणि इंजील तर इब्राहीम (अ.) यांच्यानंतर उतरविले गेले होते काय 
तुम्हाला एवढी सुद्धा अक्कल नाही? 

66. ज्या गोष्टीची तुम्हाला थोडीशी अपूरी माहित होती, त्यावर तुम्ही वाद 
विवाद केला, परंतु या गोष्टीबाबत वाद का घालता जिचे तुम्हाला 
अजिबात ज्ञान नाही, खरे ज्ञान तर अल्लाहला आहे, तुम्हाला नाही. 

67. इब्राहीम (अ.) ना यहूदी होते आणि ना ख्रिश्चन परंतु एकीकडचे 
होऊन मुस्लिम जरूर होते आणि शिक (अनेकाची पूजा) करणारे 
मुळीच नव्हते. 

. इब्राहीम (अ) शी निकटतम तर ते लोक आहेत जे इब्राहीम (अ.) 
यांच्या मार्गावर चालतील आणि हा पैगंबर (हजरत मुहम्मद स.) आणि 
त्याचे ईमान राखणारे सोबती. ईमान राखणाऱ्यांचा समर्थक व मित्र 
तर अल्लाह आहे. 

. ग्रंथधारकांची, ही इच्छा आहे की, तुम्हाला मार्गाचा विसर पाडावा 
आणि ते हे नाही जाणत की, आपल्या स्वतःशिवाय दुसऱ्या कोणाला 





6 


टा 


6 


00 


6 


९ 

















१) 


आले इमरान 91 पारा 3 














7 


९०2 


7 


क्य 


72. 


73. 


7 


न> 


75. 


76. 


मार्गभ्रष्ट करू शकणार नाहीत. 





.हे ग्रंथधारकांनो! अल्लाहच्या आयतींचा इन्कार करणारे का बनता? 


आणि तुम्ही याला साक्षीही राहिला आहात. 


. हे ग्रंथधारकांनो! सत्यात असत्याचे मिश्रण का करता? आणि जाणून 


बुजून सत्याला का म्हणून लपविता? 

आणि ग्रंथ लाभलेल्या लोकांपैकी काही असेही म्हणाले की, 
ईमानधारकांवर जी वाणी उतरविली गेली आहे, दिवसाच्या 
सुरवातीच्या भागात ती मानून घेण्याचे घोषणा करा आणि संध्याकाळ 
होताच इन्कार करून टाका या युक्तीने हे ईमानधारक लोकही ईमान 
गमावून परत फिरतील. 

आणि असेही म्हणतात की, आपल्या धर्माचे पालन करणाऱ्याशिवाय 
दुसऱ्या कोणाच्याही बोलण्यावर ईमान ठेवू नका. त्यांना सांगा, 
मार्गदर्शन तर तेच आहे जे आल्लाहतफे असावे आणि हे ही बोला 
की, जे काही अल्लाहतफे तुम्हाला पूर्वी मिळाले होते, तसेच कोणा 
दुसऱ्याला आज मिळाले आणि हा दुसरा समूह तुमच्या पालनकर्त्या 
समोर तुमच्या तुलनेचा झाला या इर्षेने अशा हरकती करता, सांगा 
अल्लाहच्या हाती आहे ज्याला इच्छितो देतो आणि अल्लाह अति 
विशाल, सर्व काही जाणणारा आहे. 


.तो ज्याला इच्छितो त्याला आपल्या कूृपेसाठी खास करून घेतो 


आणि अल्लाह मोठा कूृपाशाली, मोठा महान आहे. 

आणि ग्रंथ लाभलेल्या लोकांपैकी काही असेही आहेत की, सोन्या 
चांदीचे ढीगही त्यांच्याजवळ अनामत म्हणून द्याल, तर तुम्हाला 
परत करतील आणि काही असेही आहेत की, त्यांच्याजवळ एक 
दिनार देखील अनामत ठेवाल तर जो पर्यंत डोक्यावर उभे न राहाल, 
परत करणार नाहीत. आणि ही वाईट प्रथा यांच्यात त्या खोट्या 
बडबडी मुळे पडली की, निरक्षर लोकांचे धन हडप केल्याबद्दल 
आमच्यावर कसलाही गुन्हा नाही. आणि जाणून बुजून अशी खोटी 
गोष्ट अल्लाहच्या संबंधाने बोलतात. 

परंतु खरी गोष्ट अशी की, जो मनुष्य देखील आपले वचन पूर्ण 
करील आणि दुराचारापासून दूर राहील तर अल्लाह अशा सदाचारी 
नेक लोकांशी प्रेम राखतो. 





























3. 


आले इमरान 92 पारा 3 














77. 


7 


ल 


7 


४७] 


80. 


8 


->* 


8 


1२) 


83. 


जे लोक अल्लाहशी केलेला वचन करार आणि आपल्या शपथांचा 
थोड्याशा किंमतीवर सौदा करतात, त्यांच्याकरीता आखिरतमध्ये 
कसलाही हिस्सा नाही आणि कियामतीच्या दिवशी अल्लाह त्यांच्याशी 
बोलणारा सुद्धा नाही आणि त्यांच्याकडे पाहणारही नाही आणि त्यांना 
पवित्रही करणार नाही, आणि त्यांना दुःखदायक अजाब आहे. 


. आणि त्यांच्यापैकी काही असेही आहेत जे ग्रंथ वाचतांना जीभेला मोड 


देण्यात निपुण आहेत. यासाठी की, तुम्ही समजावे ते ग्रंथामधलेच 
सांगत आहेत. वास्तविक ती गोष्ट ग्रंथातील नसते. आणि सांगतात 
की, ही गोष्ट अल्लाहच्यातफे आहे आणि ती अल्लाहच्यातर्फे नसते 
आणि जाणून बुजून अल्लाहच्या संबंधाने खोटे बोलतात. 





. एखाद्या माणसाचे हे काम नव्हे की अल्लाहने तर त्याला ग्रंथ व 


बुद्धिमत्ता आणि पैगंबरी प्रदान करावी, मग त्याने माणसांना सांगत रहावे 
की अल्लाहलासोडून माझे दास व्हा परंतु तो तर हे म्हणेल की, 
अल्लाहवाले व्हा, ज्या अर्थी तुम्ही ग्रंथ शिकविता आणि त्याचा पाठ 
देखील देता. 

आणि तो पैगंबर तुम्हाला हा आदेशही देणार नाही की, फरिश्त्यांना व 
पैगंबरांना गरजपूर्ति करणारे बनवा. काय तो तुम्हाला कुफ्र (इन्कार) 
शिकवील, या नंतर की, तुम्ही मुसलमान झालेले असावेत? 





. आणि जेव्हा अल्लाहने वचन घेतले पैगंबरांकडून की, जे काही मी 


तुम्हाला दिले आहे ग्रंथ आणि हिकमतीतून. मग तुमच्याजवळ एक 
रसूल (पैगंबर) आले, तुमच्याजवळच्या ग्रंथाला सत्य असल्याचे 
सांगणारे तर तुम्हाला त्याच्यावर ईमान आणावे लागेल आणि त्याला 
सहकार्य द्यावे लागेल. असे फर्मावून अल्लाहने विचारले काय तुम्ही 
मान्य केले आणि माझी ही मोठी भारी जबाबदारी कबूल केली? 
म्हणाले, आम्ही मान्य केले. तुम्ही साक्षी रहा, मी सुद्धा तूमच्या सोबत 
गवाह राहीन. 











. मग नंतरच्या लोकांमधून जे या वचनापासून फिरले ते आज्ञा मोडणारे 


लोक आहेत. 

आता काय हे अल्लाहचा दीनसोडून दुसऱ्यांचा दीन धर्म इच्छितात? 
खरे तर राजी खुशीने किंवा लाचार होऊन आकाशांमध्ये व जमीनीवर 
प्रत्येक जण अल्लाहसमोर नत-मस्तक आहे आणि सर्वच्या सर्व 























3. आले इमरान 93 पारा 3 














त्याच्याकडेच परतविले जातील. 

84. तुम्ही सांगा, आम्ही ईमान राखले अल्लाहवर आणि जो ग्रंथ 
आमच्यावर उतरविला गेला आणि जे काही उतरविले गेले इब्राहीम 
(अ.) वर आणि इस्माईल (अ.) आणि इसहाक (अ.) आणि याकूब (अ.) 
वर आणि त्यांच्या संततीवर आणि जो ग्रंथ मूसा (अ.) आणि ईसा 
मसीह (अ.) ला दिला गेला, ते सर्व आम्ही मान्य करतो आणि समस्त 
पैगंबरांना त्यांच्या पालनकर्त्यातफे जे काही दिले गेले, आम्ही ते सर्व 
मान्य केले. आम्ही कोणत्याही पैगंबराबाबत फरक करीत नाही आणि 
आम्हाला तर मुसलमान होण्याशी (अर्थात अल्लाहचा आदेश 
मानण्याशी) कर्तव्य आहे. 

85. आणि जो कोणी आज्ञा पालनाचा हा मार्ग (इसलाम) सोडून दुसरा 
एखादा धर्म इच्छिल तर त्याच्याकडून मुळीच कबूल केला जाणार 
नाही. आणि असा मनुष्य आखिरतमध्ये तोट्यात राहील. 

86. अल्लाह अशा लोकांना मार्गदर्शन का म्हणून करील जे ईमान धारण 
केल्यानंतर इन्कारी बनतील, जेव्हा त्यांनी स्वतः या गोष्टीची गवाही 
दिलेली होती की, पैगंबर तर सत्य आहे आणि सर्व निशाण्याही 
त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या आणि अशा जुलमी लोकांना अल्लाह 
सन्मार्ग दाखवित नाही. 

87. यांची सजा ही की त्यांच्यावर अल्लाहचा धिक्कार आहे, आणि 
फरीश्त्यांच्यातफे ही आणि समस्त माणसांच्या जवळही हे लोक 
धिक्कारलेले आहेत. 

88. जी हलकी होणार नाही अशा सजा यातनेत नेहमी राहतील आणि 
त्यांना मग अवकाशही दिला जाणार नाही. 

89. परंतू ज्यांनी या अवस्थे नंतर तौबा (क्षमा याचना) केली आणि आपले 
आचरणही सुधारले तर अल्लाह माफ करणारा मोठा मेहेरबान आहे. 
90. खात्रीने जे लोक ईमान राखल्या नंतर इन्कारी बनले, मग आपल्या 
इन्कार करण्यात पुढेच जात राहिले, त्यांची तौबा कदापि कबूल केली 

जाणार नाही आणि हे मार्गभ्रष्ट लोक आहेत. 

91. निःसंदेह, जे लोक इन्कारी बनले आणि इन्कार करण्याच्या अवस्थेत 
मेले तर अजाबा (शिक्षे) पासून सुटका करून घेण्यासाठी कोणी 
यांच्यापैकी जमीनी इतके सोनेही देऊन टाकील, तरी ते कबूल केले 
































3. आले इमरान 94 पारा 4 














जाणार नाही. त्यांच्यावर दुःखाचा मारा आहे आणि कोणीही त्यांचा 
मदतगार राहणार नाही. 

शकणार नाही, जोपर्यंत अल्लाहच्या मार्गात त्या वस्तू खर्च न कराल, 
ज्या तुम्हाला फार प्रिय आहेत. आणि जे काही खर्च कराल, खात्रीने 
अल्लाहला ते माहीत आहे. 

. खाण्याच्या सर्व वस्तू हलाल होत्या बनी इस्राईलकरीता, परंतु ज्या 
हराम करून घेतल्या होत्या इस्राईलने फक्त आपल्याकरीता. ही 
घटना तौरेत (ग्रंथ उतरण्या पूर्वीची आहे. तुम्ही (स.) सांगा, तौरेत 
आणा, आणि ते वाचून ऐकवा जर तुम्ही सच्चे आहात. 

.या (पुराव्या) नंतरही जर कोणी सर्वश्रेष्ठ अल्लाहच्याबाबत खोटे 
बोलत राहील तर असे लोक जुलमी व अत्याचारी आहेत. 

. सांगा, सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने खरे खरे फर्माविले. आता आज्ञाधारक व्हा 
(अनुसरण करा) इब्राहीम (अ.) च्या जनसमूहाचे, जो एक अल्लाहचाच 
होऊन राहीला होता आणि शिक करणारा नव्हता. 

. यात शंका नाही की, पहिले घर जे मानवजाती करीता बनविले गेले, 
ते बक्‍्का (मक्‍्काच्या मध्यभागी) आहे. बरकतवाला आणि संपूर्ण 
जगाच्या लोकांना एका केंद्रीय सरळ मार्गावर आणण्याचे साधन. 

97. यात उघड निशाण्या आहेत, इथे इब्राहीम (अ.) यांची ऊभे राहण्याची 
जागा देखील आहे. आणि इथे जो कोणी दाखल झाला त्याला शांती 
लाभली, आणि अल्लाहचा हा हक्क लोकांवर फर्ज (अनिवार्य) आहे 
की, जो कोणी इथे या घरापर्यंत येण्याची कुवत राखतो, त्याने 
बैतुल्लाह (अल्लाहच्या घराच्या) हज्जकरीता हजर व्हावे आणि जो 
कोणी इन्कार करील तर अल्लाहला सर्व जगाच्या लोकांची काही 
पर्वा नाही. 

98. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा, हे ग्रंथ धारकांनो! का इन्कारी बनत जात 
आहात अल्लाहच्या वाणीचे आणि तुम्ही जे काही कर्म करता त्यावर 
अल्लाह स्वतः साक्षी आहे. 

99. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, हे ग्रंथ धारकांनो! अल्लाहच्या 
मार्गापासून का रोखता? ज्या माणसाने ईमान धारण केले त्याची वाट 
चुकवू इच्छिता! आणि तुम्ही स्वतः या मार्गाचे साक्षीदार आहात. तुमच्या 





9 


(> 


9 


र्न> 





9 


टा 


9 


0) 


























3. आले इमरान 95 पारा 4 














कारवांयापासून अल्लाह गाफील नाही. 

100.हे ईमानधारक लोकांनो! जर तुम्ही त्या लोकांचे म्हणणे ऐकाल, ज्यांना 
पहिल्यापासून ग्रंथ दिला गेला आहे तर त्यांची एक टोळी, तुम्ही ईमान 
धारण केल्या नंतरही तुम्हाला इन्कार करणारे बनवून सोडील. 

101.आणि तुम्ही इन्कारी कसे बनू शकता, ज्या अर्थी तुम्हाला अल्लाहच्या 
आयती (वचने) वाचून ऐकविल्या जातात आणि अल्लाहचे रसूल (स.) 
यांचे तुम्हा लोकांमध्ये शुभ आगमन झाले आहे आणि ज्याने 
अल्लाहचा मजबूत आधार धरला, त्याला सन्मार्गी लावले गेले. 

102.हे ईमानधारक लोकांनो! अल्लाहचे भय ठेवत रहा, जसा त्याचे भय 
ठेवण्याचा हक्क आहे. तुमचा मृत्यू फक्त ईमानधारक असण्याच्या 
अवस्थेतच झाला पाहिजे. 

103.सर्वानी मिळून अल्लाहची दोर मजबूतपणे धरून ठेवा आणि आपसात 
फूट (दूफळी) पाडू नका आणि आठवण राखा अल्लाहच्या देणगीची, 
जी तुमच्यावर आहे. जेव्हा तुम्ही आपसात शत्रू होते, मग त्याने 
तुमच्या मनांमध्ये प्रेमभाव टाकला, मग तुम्ही अल्लाहच्या देणगीने 
एकमेकांनचे भाऊ बनले. आणि तुम्ही आगीच्या खंदकाच्या 
किनाऱ्यावर होते तेव्हा अल्लाहने तुम्हाला तिथून वाचवून बाहेर 
काढले. अशा प्रकारे अल्लाह तुमच्यासाठी आपल्या आयती निवेदन 
करतो, यासाठी की तुम्ही उचित मार्गावर चालावे. 

104.तुमच्यापैकी जरूर असली पाहिजे एक जमात जी बोलावित राहील 
भल्या कामांकडे, चांगल्या कर्माचा आदेश देईल आणि वाईट कामाची 
मनाई करीत राहील आणि हेच लोक सफल होणारे आहेत. 

105.आणि त्या लोकांसारखे होऊ नका जे फूटपाडून वेगळे झाले, आणि 
त्यांच्याजवळ स्पष्ट निशाण्या आल्या नंतर मतभेद करू लागले आणि 
हेच ते लोक होते, ज्यांच्याकरीता फार मोठा अजाब आहे. 

106.त्या दिवशी बहुतेक चेहरे तेजस्वी असतील आणि बहुतेक काळे 
पडतील, तेव्हा ज्यांच्या चेहरे काळे पडतील, त्यांना सांगितले जाईल की, 
तुम्ही ईमान राखल्या नंतर इन्कारी बनले होते आता चाखा या अजाब 
(सजा यातने) चा स्वाद जो तुमच्या इन्कारामुळे येऊन पोहोचला. 

107.आणि ज्यांचे चेहरे तेजस्वी असतील ते सर्व अल्लाहच्या कूपेत (कृपा 
छत्रा खाली) असतील. त्यात ते नेहमी राहतील. 


















































3. आले इमरान 96 पारा 4 








108.(हे मुहम्मद! सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) या अल्लाहच्या आयती आहेत 
सत्यासह आम्ही तुम्हाला वाचून ऐकवित आहोत. या जगात राहणाऱ्यांवर 
जुलूम अत्याचार करण्याचा अल्लाहचा कसलाही इरादा नाही. 

109.आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे सर्व अल्लाहचेच आहे आणि 
सर्व कामांचा शेवट अल्लाहकडेच परतविला जाईल. 

110.तुमचा जनसमूह एक उत्तम जनसमूह आहे जो लोकांकरीता उभा 
केला गेला आहे जो सत्कर्मांचा आदेश देत राहील आणि वाईट 
कर्मापासून रोखत राहील आणि तुम्ही अल्लाहवर ईमान राखता आणि 
जर पूर्वीच्या ग्रंथ धारकांनीही ईमान राखले असते तर त्यांच्या 
हक्कात फार चांगले झाले असते. यात काही लोक ईमानधारक 
आहेत आणि बहुतेक लोक आदेशानुसार वागू इच्छित नाहीत. 

111.असे लोक तुम्हाला मामुली सताविण्या खेरीज आणखी काही नुकसान 
पोहचवू शकत नाही आणि जर लढण्या मारण्याकरीता आलेही तर 
तुम्हाला पाठ दाखवून पळून जातील, मग कोणी त्यांची मदत करायला 
येणार नाही. 

112.यांच्यावर अपमानाचा मारा होत राहील, जिथे जिथे दिसून येतील, 
परंतु अल्लाहची दोरी ढीली असल्यामुळे आणि कधी लोकांच्या 
संबंधामुळे वाचलेत तर गोष्ट निराळी, मात्र हे लोक तर अल्लाहचा 
गजब (प्रकोप) कमवून आले आहेत. मोहताजीची यांच्यावर मार पडली 
आहे, हे अशासाठी झाले की, ते अल्लाहच्या आयतींचे इन्कार करणारे 
झाले आणि पैगंबरांना नाहक ठार मारले, ही हरकत त्यांनी अशासाठी 
केली की, आज्ञा मोडण्यात थांबत नव्हते आणि मर्यादा पार करीत असत. 

113.मात्र यांच्यात सगळेच सारखे नाहीत. या ग्रंथधारकांमध्ये एक समूह 
तर असा देखील आहे की, सरळ मार्गावर कायम आहे. रात्री तिलावत 
(अल्लाहच्या ग्रंथाचे पठण) करतात अल्लाहच्या आयतींचे आणि सजदे 
करीत राहतात. 

114.ईमान राखतात अल्लाहवर आणि आखिरतच्या दिवसावर आणि 
भलाईचा आदेश देतात आणि वाईट गोष्टींची मनाई करतात आणि 
नेक कामांमध्ये धावत जाऊन भाग घेतात अर्थात अशाच लोकांचा 
समावेश नेक लोकांमध्ये आहे. 

115.आणि जे काही नेकीचे काम करतील ते नाकबूल केले जाणार नाही 



























































3. आले इमरान 97 पारा 4 














आणि सर्वश्रेष्ट अल्लाह तर परहेजगार (अल्लाहचे भय राखून वागणाऱ्या) 
लोकांना चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

116.आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला, त्यांची धन संपत्ती आणि संतती 
(मुले बाळे) अल्लाहच्या येथे काहीच उपयोगी पडणार नाही. हे 
नरकवासी (जहन्नमवाले) लोक आहेत. त्यात नेहमी पडून राहतील. 

117.जे काही जगाच्या या जीवनात हे लोक खर्च करतात, त्याचे 
उदाहरण असे आहे की, एखादे तुफान असावे आणि त्यात सक्त 
थंडी असावी आणि ही पडली एखाद्या जमातीच्या शेतावर, ज्यांनी 
आपल्या हक्कात वाईट केले होत, या वेगाच्या वादळाने त्या शेताची 
अगदी नासाडी करून टाकली. अल्लाहने तर त्यांच्यावर काहीच 
जुलूम केला नाही उलट हे स्वतःच आपल्यावर जुलूम करीत राहीले. 

118.हे ईमानधारकांनो! आपल्या (ईमानधारक) माणसांशिवाय दुसऱ्या 
कोणाला भेदी बनवू नका ते तर तुमचा सर्वनाश करण्यात काहीच 
कसर राखणार नाहीत आणि तुम्हाला दुःख पोहचावे अशी मोठी इच्छा 
करतात. कपट आणि वैर तर यांच्या तोंडून जाहीर होते. परंतु जे 
यांच्या मनात लपलेले आहे ते तर याहून जास्त भयंकर आहे, जर 
तुम्हाला अकलेचा वापर करायचा असेल तर आम्ही तुम्हाला 
अगदी स्पष्ट निशाण्या दाखवून दिल्या. 

119.तुम्ही तर असे आहात की, त्यांचे मित्र बनत राहता, आणि त्यांना 
तुमच्याबद्दल थोडेही प्रेम नाही आणि तुम्ही अल्लाहच्या ग्रंथाच्या 
सर्वच्या सर्व गोष्टी मानून घेता. यांच्याशी जेव्हां तुमची भेट होते तेव्हां 
म्हणतात, आम्ही सुद्धा ईमान राखले, मात्र जेव्हां एकटे असतात, 
तेव्हां मोठया रागाने आपल्या बोटांचा चावा घेतात. तुम्ही (स.) सांगा 
की, मरा असेच तळफळत (जीव वाचवून जाल कुठे) तुमच्या मनात 
असलेलेही अल्लाहला माहित आहे. 

120.जर तुम्हाला एखादी चांगली स्थिती लाभते, तर यांना फार वाईट 
वाटते (सहन होत नाही) आणि तुमच्यावर एखादे संकट कोसळले तर 
त्यांना मोठा आनंद होतो. जर तुम्ही सबुरीने अटळ राहिलात आणि 
स्वतःला वाचवित राहिला तर यांच्या कपट नितीने तुमचे काहीच 
बिघडणार नाही खरे तर हे की, अल्लाहने या सर्वांच्या करतूतींवर 
(कारवायांवर) घेरा टाकलेला आहे. 

































































3. आले इमरान 98 पारा 4 

















121.आणि जेव्हां सकाळच्या वेळी तुम्ही आपल्या घरून निघाले होते आणि 
ईमानधारकांना लढाईच्या मोर्चावर ठाव ठिकाण दाखवून बसवित जात 
होते. अल्लाह सर्व गोष्टी ऐकणारा व जाणणारा आहे. 

122.तुमच्यापैकी दोन गटांच्या लोकांचे पाय डगमगू लागले होते. जेव्हां 
अल्लाह त्या दोघांची मदत करणारा हजर होता, आणि प्रत्येक वेळी 
ईमान राखणाऱ्यांनी फक्त अल्लाहवर भरोसा राखला पाहिजे. 

123.आणि बदरच्या लढाईत अल्लाहने तुमची मदत केलेली आहे. जेव्हां 
तुम्ही फार कमजोर आणि कोणतीही साधन सामुग्री नसलेले होते, 
आणि अल्लाहचे भय राखत जा, यासाठी की, तुम्हाला आभार व 
उपकाराची आठवण राहावी. 

124.जेव्हां तुम्ही ईमान धारकांना सांगत होते की, काय तुमच्यासाठी ही 
पुरेसे नाही की, अल्लाहने तीन हजार फरिश्ते एका मागून एक 
पाठवून तुमची मदत करावी? 

125.का नाही? जर सबुरीने अटळ राहिलात आणि अवज्ञा (नाफरमानी) 
करण्यापासून दूर राहिलात आणि शत्रू तुमच्यावर अचानक तुटून 
पडले तर त्याच वेळी लढाईचे निशाण घेऊन पाच हजार फरिशत्यांची 
मदत तुमचा रब (पालनहार) खात्रीने पाठवील. 

126.आणि अल्लाहने हा शुभ समाचार दिला, यासाठी की तुमच्या मनाला 
समाधान लाभावे आणि मदत व सहाय्य फक्त अल्लाहतफेच असते, 
जो मोठा गलबा राखणारा व हिकमतशाली आहे. 

127.यासाठी की, अल्लाहने इन्कारी लोकांची एक बाजू कापून टाकावी 
किंवा त्यांना अपमानित करून टाकावे, मग असफल व हताश होऊन 
त्यांनी पळ काढावा. 

128.हे आता तुमच्या हातात नाही (कोणत्याही स्थितीत अल्लाहचा आदेश 
त्यांच्यावर निश्‍चित लागू होणार) एकतर (अल्लाह) त्यांची तौबा कबूल 
करील किंवा त्यांना अजाब (शिक्षा) देईल. ते तर अत्याचारी आहेत. 

129.आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, सर्वच्या सर्व अल्लाहचेच 
आहे, ज्याला इच्छिल माफ करील आणि ज्याला इच्छिल अजाब 
(शिक्षा) देईल आणि अल्लाह मोठा माफ करणारा व मेहेरबान आहे. 

130.हे ईमान धारकांनो! व्याज खाऊ नका. हे तर दुपटीवर दुप्पट आहे, 
आणि अल्लाहचे भय राखा यासाठी की, तुमचे भले व्हावे. 












































3. आले इमरान 99 पारा 4 














131.आणि स्वतःला सुरक्षित राखा त्या आगीपासून जी तयार केली गेली 
आहे, इन्कारी लोकांकरीता. 

132.आणि आदेश माना अल्लाहचा आणि पैगंबराचा यासाठी की, 
तुमच्यावर दया (कृपा) व्हावी. 

133.आणि धाव घ्या आपल्या पालनकर्त्याच्या माफी आणि त्या जन्नतकडे, 
जिचा विस्तार आकाश व जमीनीसारखा आहे, तयार केली गेली आहे 
अल्लाहला भिऊन वागणाऱ्यांकरीता. 

134.जे लोक अल्लाहच्या मार्गात खर्च करीत राहतात, मग सुसम्पन्न 
किंवा तंगी अडचणीच्या अवस्थेत असोत आणि राग गिळून टाकतात 
आणि लोकांचे अपराध माफ करतात, तर आल्लाह देखील अशा नेकी 
करणाऱ्या लोकांशी प्रेम करतो. 

135.आणि ते लोक जेव्हा एखादे निर्लज्जपणाचे काम करून बसतील 
किंवा स्वतःचे काही वाईट करून घेतील तर त्यांनी ताबडतोब 
अल्लाहचे स्मरण करावे आणि लगेच आपल्या अपराधांची माफी 
मागावी आणि चांगले ध्यानात घ्या की, अपराधांची माफी अल्लाहशिवाय 
कोण करू शकतो? आणि जाणून बुजून आपल्या केलेल्या 
अपराधावर अडून बसत नाही. 

136.तर मोबदल्यात त्यांच्या पालनकर्त्याने त्यांना माफ केले, आणि 
जन्नतसुद्धा प्रदान केली, जिच्या खाली कालवे वाहत असतील. तिथे 
ते नेहमी राहतील किती चांगला मोबदला मिळेल सत्य आचरण 
करणाऱ्यांना ! 

137.तुमच्या पूर्वीही अनेक कालखंड (युगे) होऊन गेले, तेव्हां हिंडून पहा 
जमीनीवर. शेवटी काय फळ मिळाले खोटे ठरविणाऱ्यांना! 

138.हे उघड फर्मान आहे समस्त माणसांकरीता आणि बोध उपदेश आहे 
जपून चालणाऱ्यांकरीता. 

139.आणि अवसान गमावू नका आणि दुःखही करू नका, आणि जर तुम्ही 
ईमान राखत असाल तर खात्रीने तुम्हीच विजयी राहाल. 

140.जर तुम्हाला आघात पोहचला आहे तर विरोधी जनसमूहालाही असाच 
घाव लागला आहे आणि हे दिवसमान तर लोकांच्या दरम्यान आम्ही 
बदलत राहतो, यासाठी की, अल्लाहने आपल्या ज्ञानाने जाहीर करावे, 
ज्यांच्याजवळ ईमान आहे आणि तुमच्यापैकी काहींना शहादत (बलिदाना) 









































3. आले इमरान 100 पारा 4 














करीता पसंत करावे आणि नाहक गोष्टीसाठी मरणाऱ्यांना अल्लाहने 
कधीही पसंत केले नाही. 

141.यासाठी की अल्लाहने तेजस्वी करून समोर आणावे ईमानधारकांना 
आणि इन्कारी लोकांचा सर्वनाश करावा. 

142.काय तुम्ही हिशोब लावून घेतला की, जन्नतमध्ये दाखल व्हाल? अजून 
तर अल्लाहने आपल्या ज्ञानाने जाहीर केले नाही जे तुमच्यात संघर्ष 
करणारे आहेत आणि संकटे झेलून धैर्याने अटळ राहणारे आहेत. 

143.आणि तुम्ही तर मृत्यु येण्यापूर्वी मरणाची मोठी इच्छा करीत होते, मग 
जेव्हा तुम्ही मरणाला आपल्या डोळयांसमोर पाहिले आणि फक्‍त 
बघतच राहिलात. 

144. आणि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तर एक रसूल आहेत, 
त्यांच्या पूर्वीही अनेक रसूल पैगंबर होऊन गेले. मग काय जर त्यांना 
मरण आले किंवा त्यांना ठार केले गेले, तर तुम्ही उलट पावली परत 
फिराल? आणि जो कोणीही उलट पावलांनी परत फिरला, तो 
अल्लाहचे काय बिघाडू शकेल? आणि अल्लाह आभार मानणाऱ्या 
लोकांना नक्कीच मोबदला देईल. 

145.आणि अल्लाहच्या हुकूमाशिवाय कोणीही मरू शकत नाही. मरणाची 
निश्‍चित वेळ तर लिहिलेली आहे आणि जो कोणी या जगात 
मोबदला मिळविण्याच्या इराद्याने काम करील, त्याला जगातूनच देऊ 
आणि जो कोणी आखिरतचे पुण्य प्राप्त करू इच्छिल तर त्याला 
त्याच्यातून देऊ आणि आम्ही आभार मानणाऱ्या लोकांना मोबदला देऊ. 

146.आणि कित्येक पैगंबर असे होऊन गेले आहेत, ज्यांच्या सोबतीला 
राहून अल्लाहशी प्रेम राखणाऱ्या बहुतेक लोकांनी लढाईत भाग 
घेतला, मग अल्लाहच्या मार्गात त्यांना ज्या काही कष्ट-यातना 
पोहोचल्या, तरी कमजोरी आणि दुबळेपणा दाखविला नाही आणि 
सुस्त पडले नाहीत आणि घाबरलेही नाहीत. अशा साबीत राहणाऱ्या 
लोकांशी अल्लाहसुद्धा प्रेम करतो. 

147.आणि या खेरीज काहीच बोलले नाहीत की, हे आमच्या पालनकर्त्या! 
आमच्या अपराधांना माफ कर आणि आमच्या कार्यात जो काही अतिरेक 
आमच्या हातून झाला, त्याबद्दल आम्हाला क्षमा कर आणि आमचे कदम 
स्थिर कर आणि इन्कारी जमातीच्या मुकाबल्यासाठी आमची मदत कर. 


























3. आले इमरान 101 पारा 4 

















148.मग दिला अल्लाहने त्यांना मोबदला या जगाचा आणि आखिरतचे 
तर फार मोठे पुण्य दिले, आणि अल्लाह तर नेकीवर चालणाऱ्यांशी 
मोठे प्रेम करतो. 

149.हे ईमानधारकांनो! जर तुम्ही इन्कारी लोकांचे कथन मानाल तर ते 
तुम्हला उलटपावली फिरवतील (धर्मापासून अलग करतील) मग 
नुकसानात जाऊन पडाल. 

150.खरे तर अल्लाहच तुमचा मदतकर्ता आहे आणि तो सर्वांत चांगला 
मदत करणारा आहे. 

151.आणि आम्ही फार लवकर काफिरांच्या मनात रोब (धाक) टाकू , 
यासाठी की, त्यांनी अल्लाहच्या सोबत (इतरांना) सहभागी केले आहे, 
ज्याची त्याने कसलीही सनद उतरविली नाही. त्यांचे ठिकाण जहन्नम 
आहे आणि जुलमी, अन्यायी लोकांसाठी ही मोठी वाईट जागा आहे. 

152.आणि अल्लाहने तुम्हाला आपला वायदा खरा करून दाखविला जेव्हा 
तुम्ही अल्लाहच्या आदेशाने त्यांचा सफाया केला होता, येथपर्यंत की, 
नंतर तुम्ही स्वतः मोर्चा सोडून दिला, आणि आदेशाबाबत मतभेद 
केला आणि आज्ञेचे पालन केले नाही. हे सर्व तुम्ही त्यानंतर केले 
जेव्हा अल्लाहने तुम्हाला तुमचा मन पसंत विजय दाखवून दिला 
होता तुमच्यापैकी कोणी या जगाच्या लाभाची इच्छा करू लागला 
होता, तर कोणी आखिरतची इच्छा करीत होता, मग त्याने तुमचे 
चेहरे शत्रूंकडून फिरविले, यासाठी की, तुम्हाला कसोटीत टाकावे 
आणि तुमचा हा अपराधही माफ केला, आणि अल्लाह तर ईमान 
धारकांवर कूपा करणारा आहे. 

153.जेव्हा तुम्ही चढत जात होते आणि मागे फिरून कोणाला पहात ही, 
नव्हता आणि अल्लाहचे पैगंबर तुम्हाला मागून हाका मारीत होते, 
तेव्हा अल्लाहने तुम्हाला पाठोपाठ दु:ख दिले आता जे हातून निघून 
गेले आणि जे संकट, जी आपत्ती येऊन गेली, तिच्या बद्दल खेद 
करीत बसू नका आणि अल्लाहला तुमच्या प्रत्येक कामाची खबर आहे. 

154.मग अल्लाहने त्या दुःखानंतर शांती देण्याकरीता तुमच्यावर झोपेची 
स्थिती पसरवली ज्यामुळे तुमच्यापैकी काही जण पेंगू (डुलकी घेऊ) 
लागले होते आणि काही असेही होते, ज्यांना फक्त आपल्या जीवाची 
धास्ती लागली होती आणि अल्लाहच्याबाबत नाहक अज्ञानपूर्ण 





















































3. आले इमरान 102 पारा 4 














कल्पना करू लागले होत, सांगत होते की, या कामाच्या आदेशात 
आमचे थोडे तरी चालते का? तुम्ही सांगून टाका, कामाचे सर्व आदेश 
फक्त अल्लाहतर्फे असते, आपल्या मनात अशा गोष्टी लपवून बसले 
आहेत ज्या तुमच्यावर उघड करीत नाहीत. म्हणतात जर आमच्या 
अखत्यारात काही काम असते तर त्या जागी आम्ही ठार मारले गेलो 
नसतो. तुम्ही त्यांना सांगा की, जर तुम्ही तुमच्या घरात राहिले असते 
तेव्हाही बाहेर निघून आले असते. ते लोक, ज्यांच्याकरीता मारले 
जाणे लिहिले होते, आपल्या मरण्याच्या जागेवरच कोसळले असते 
आणि अल्लाहला तर तुमच्या मनातल्या गोष्टींची परीक्षा घ्यायची 
होती आणि तुमच्या हृदयांना उजळ करायचे होते आणि अल्लाहला 
मनात लपलेल्या गोष्टींचेही ज्ञान आहे. 

155.ज्या दिवशी दोन जमाती एकमेकांशी मुकाबला करण्यास भिडल्या 
आणि त्या वेळी तुमच्यापैकी जे लोक मुकाबल्यापासून हटले 
वास्तविक त्यांच्या काही आपराधांमुळे सैतानाने त्यांना डगमगीत केले, 
तरीही अल्लाहने त्यांना माफ केले. अल्लाह मोठा माफ करणारा आहे. 
सहन करणारा आहे. 

156.हे ईमानधारक लोकांनो! तुम्ही इन्कारी लोकांसारखे बनू नका, जे 
आपल्या बांधवाबद्दल म्हणतात, जे प्रवासाला निघाले असावेत किंवा 
लढाईवर की, जर आमच्याजवळ राहिले असते तर मेले नसते आणि 
ना मारले गेल असते, तेव्हा अल्लाहने त्यांच्या मनामध्ये हळहळ 
निर्माण केली. जीवित राखणे आणि मारणे तर फक्त अल्लाहच्या 
अखत्यारीत आहे आणि अल्लाह तुमच्या सर्व कामांना पाहणारा आहे. 

157.(ईमान धारकांनो!) जर तुम्ही अल्लाहच्या मार्गात मारले गेले किंवा 
मेले तर अल्लाहची रहमत (कृपा) व माफी, त्यांनी जमा केलेल्या 
प्रत्येक चीज-वस्तूंपेक्षा उत्तम आहे. 

158.आणि जर तुम्ही मरण पावले किंवा मारले गेले, कोणत्याही स्थितीत 
अल्लाहजवळ तुम्हाला एकत्र केले जाईल. 

159.तेव्हा ही अल्लाहची कृपा आहे की, तुम्ही यांच्यासाठी कोमल स्वाभाव 
राखता आणि जर मनाने कठोर राहिले असते तर हे तुमच्याजवळपास 
थांबले नसते. तेव्हा तुम्ही यांची भूलचूक माफ करा आणि यांच्यासाठी 
माफीची प्रार्थनाही करीत रहा आणि कामकाज चालविण्यात यांच्याशी 





















































3.आले इमरान 103 पारा 4 














सल्ला-मसलतही करून घेत जा, मग जेव्हा पक्का इरादा करून 
घ्याल तर अल्लाहवर भरोसा करा. खात्रीने अल्लाह दोस्त राखतो 
विश्‍वास करणाऱ्यांना. 

160.जर अल्लाह तुम्हाला मदत देईल तर कोणीही तुम्हाला भारी पडू 
शकत नाही आणि जर तो तुम्हाला सोडून देईल तर त्याच्याशिवाय 
मग कोण आहे जो तुमच्या मदतीला येईल? आणि ईमान 
राखणाऱ्यांनी तर फक्त अल्लाहवर श्रद्धा ठेवली पाहिजे. 

161.एखाद्या नबी (पैगंबरा) चे हे काम नव्हे की, काहीही लपवून ठेवावे 
आणि जो कोणी लपवून ठेवील, तो कियामतीच्या दिवशी आपले 
लपविलेल सोबत आणील. आणि प्रत्येक जीव आपल्या कमाईचा पूर्ण 
मोबदला प्राप्त करील आणि जुलूम कोणावरही केला जाणार नाही. 

162.बरे, जो मनुष्य अल्लाहच्या मर्जीच्या ताब्यात आहे, त्या माणसाच्या 
बरोबरीचा कसा होईल, जो अल्लाहची नाराजी कमवून आला असेल, 
अशाचे ठिकाण तर जहन्नम आहे आणि हे किती वाईट ठिकाण आहे. 

163.अल्लाहजवळ या सर्वाचे मर्तते आहेत आणि अल्लाह यांचे आचरण 
पहात आहे. 

164.अल्लाहने फार मोठा उपकार केला आहे ईमानधारक लोकांवर, जेव्हां 
त्यांच्यात रसूल (पैगंबर) पाठविला जो यांच्यापैकीच आहे, वाचून 
ऐकवितो त्यांना अल्लाहच्या आयती आणि सुशोभित करतो त्यांच्या 
जीवनाला आणि शिकवितो त्यांना ग्रंथ आणि अकलेच्या गोष्टी. आणि 
ते लोक तर यापूर्वी उघडपणे वाट चुकलेले होते. 

16.हे काय की, जेव्हां तुमच्यावर संकट कोसळले, आणि याच्या दुप्पट 
संकट तुम्ही पोहोचविले आहे, तरीही असे सांगता, हे (संकट) आले 
कोठून? तुम्ही त्यांना सांगा हे स्वतः तुमच्याकडून आले. अल्लाह सर्व 
काही करण्यास समर्थ आहे. 

166.ज्या दिवशी दोन्ही फौजा मुकाबल्यासाठी एकमेकांशी भिडल्या आणि 
(तुमचे जे नुकसान झाले आणि जी मुसीबत पोहचली, सर्व 
अल्लाहच्या आदेशाने झाले. यासाठी की अल्लाहने खऱ्या 
ईमानधारकांना जानून ठेवावे. 

167.आणि आपल्या ज्ञानाने त्यांनाही जाहीर करावे जे मुनाफिक (दांभिक) 
होते, ज्यांना सांगितले गेले होते की, या लढा अल्लाहच्या मार्गात, 
































3. आले इमरान 104 पारा 4 











किंवा फक्त शत्रूच्या हल्ल्यापासून रक्षण तरी करा तेव्हा म्हणाले की, 
आम्हाला लढाईचे ज्ञान असते तर आम्ही तुम्हाला साथ दिली असती. 
असे लोक त्या दिवशी ईमानपेक्षा इन्काराच्या निकट जास्त असतील, 
तोंडाने अशा गोष्टी बोलतात ज्या त्यांच्या मनातही नाहीत आणि 
अल्लाह मात्र चांगल्या प्रकारे जाणतो जे काही हे लपवितात. 
168.हेच ते लोक होते जे स्वतः घरात घुसून बसले होते आणि आपल्या 
बांधवाबद्दल म्हणतात की, जर त्यांनी आमचे ऐकून घेतले असते तर 
मारले गेले नसते. त्यांना तुम्ही सांगा, तुम्ही सच्चे असाल तर 
आपल्यावरून मृत्युला दूर टाळून दाखवा. 
169.आणि कधीही तुम्ही अशी कल्पना करू नका की, जे लोक 
अल्लाहच्या मार्गात ठार करण्यात आले ते मृत आहेत. मुळीच नाही, 
उलट ते जीवंत आहेत, त्यांच्या पालनकर्त्याजवळून त्यांना रोजी (अन्न 
सामुग्री) ही प्रदान केली जाते. 
170.फार खूश आहेत अल्लाहच्या उपकाराने, जो त्यांना प्रदान केला गेला 
आहे आणि खुशखबर देऊ इच्छितात आपल्या मागच्या लोकांना जे 
अजून यांच्याजवळ पोहचले नाहीत की, जर ते पण याच मार्गावर 
होऊन येतील तर त्यांना कसलेही भय आणि दुःख राहणार नाही. 
171.अल्लाहची नेअमत (देणगी) आणि कृपा प्राप्त करून आणि हे पाहून 
की, अल्लाहने ईमानधारकांच्या कोणत्याही मोबदल्यास वाया जाऊ 
दिले नाही, फारच आनंदीत होतात. 
172.जखम आणि घाव लागला असतांनाही अल्लाह आणि त्याच्या 
पैगंबरच्या आदेशाला ज्यांनी कबूल केले, आणि यांच्यापैकी जे लोक 
नेक (सदाचारी) व परहेजगार (अल्लाहचे भय राखून वागणारे) बनून 
राहिले त्या सर्वाकरीता फार मोठा मोबदला आहे. 
173.हे ते लोक आहेत, ज्यांना भिती दाखविली गेली होती की, फौजी 
साधन सामुग्रीसह तुमच्या विरूद्ध मोठी गर्दी जमली आहे, आता तुम्ही 
आपली स्वतःची काळजी घ्या, तेव्हां त्यांच्या ईमानचा उत्साह आणखी 
वाढला आणि बोलले आमच्यासाठी अल्लाह पुरेसा आहे आणि तो 
फार उत्तम असा काम पार पाडणारा आहे. 
174.मग अल्लाहची नेअमत (देणगी) व कूपा सोबत घेऊन आले की, 
त्यांना काही नुकसान पोहोचले नाही आणि अल्लाहच्या मर्जीनुसार 





















































3.आले इमरान 105 पारा 4 














चालण्यास तयार राहिले आणि अल्लाह मोठा कृपावंत आहे. 

175.खरे पाहता तो सैतान आहे, जो आपल्या मित्रांचे भय दाखवितो, जर 
तुम्ही ईमानधारक असाल तर यांना मुळीच भिऊ नका, भय फक्‍त 
माझेच राखा. 

176.जे लोक कुफ्र (इन्कार करण्या च्या दलदली) मध्ये फसत जात 
आहेत, त्यांच्या बद्दल तुम्ही दुःख करू नका. हे लोक अल्लाहचे 
काहीच बिघडवू शकणार नाही. अल्लाहनेही इरादा केला आहे की 
आखिरतच्या प्रत्येक हिश्शापासून त्यांना दूर ठेवील आणि 
त्यांच्यासाठी भयंकर शिक्षा आहे. 

177.ज्यांनी ईमानसोडून कुफ्र खरेदी केले तर या मुळे अल्लाहचे काहीच 
नुकसान झाले नाही, मात्र त्यांना दुःखदायक अजाब (शिक्षा) जरूर होईल. 

178.इन्कारी लोकांनी या विचारात राहू नये की, जी सवळ आणि ढील 
आम्ही त्यांना देत आहोत, त्यांच्याकरीता काय भली आहे? उलट 
त्यांना आम्ही ढील एवढयासाठी देत आहात की, या लोकांनी 
गुन्हयाच्या कामामध्ये आणखी जास्त भाग घ्यावा. शेवटी 
अपमानदायक अजाब त्यांच्याकरीता सदैव बंधनकारक राहील. 

179.अल्लाह असा नाही की, ईमानधारकांना, ज्या अवस्थेत तुम्ही आहात, 
त्याच अवस्थेत सोडून देईल जोपर्यंत वाईटाला चांगल्यापासून वेगळे 
करून न दाखवील आणि अल्लाहचा हा नियम नाही की, तुम्हाला 
गैब (अदृश्या) ची सूचना द्यावी, परंतु अल्लाह निवड करतो आपल्या 
पैगंबरांमधून ज्याला इच्छितो. तेव्हा तुम्ही ईमान राखा अल्लाहवर आणि 
त्याच्या पैगंबरावर आणि जर तुम्ही ईमानावर कायम राहिले आणि 
गुन्हयापासून दूर राहिले तर तुम्हाला मोठा जबरदस्त मोबदला मिळेल. 

180.ज्यांना अल्लाहने आपल्या कृपेने दिले आहे तरीही ते कंजूसपणा 
करतात, त्यांनी असे समजू नये की, त्यांच्या हक्कात ही चांगली 
गोष्ट आहे, उलट ही तर त्यांच्याकरीता फार वाईट गोष्ट झाली. 
आणि कंजूसपणाचा गुन्हा केल्याबद्दल कियामतीच्या दिवशी त्यांच्या 
गळयात जोखंड (फंदा) टाकले जाईल. आकाशांचा व जमीनीचा 
वारस तर अल्ल्लाह आहे आणि तुम्ही जे काही करता, अल्लाह 
त्याची खबर राखतो. 

181.ज्यांनी असे म्हटले की, अल्लाह गरजू आहे आणि आम्ही मालदार 





















































3. आले इमरान 106 पारा 4 

















आहोत. त्यांचे हे बोलणे अल्लाहने ऐकून घेतले आहे आणि यांनी जे 
काही सांगितले आम्ही ते लिहूनही घेतले आहे, आणि यांनी पैगंबरांची 
जी नाहक हत्या केली, ती देखील आम्ही लिहून ठेवली आहे, आणि 
आम्ही फर्माविणार की, आगाची जळ जळ करणाऱ्या अजाबाचा स्वाद 
आता सतत चाखत रहा. 

182.हा मोबदला आहे त्या कामाचा जे तुम्ही आपल्या हातांनी पुढे 
पाठविले आहे, आणि अल्लाह तर आपल्या दासांवर कधीही जुलूम 
करीत नाही. 

183.(खोटे आहेत ते, जे) असे म्हणतात की, अल्लाहने आमच्याकडून 
वायदा करून घेतला आहे की, आम्ही कोणाही पैंगबरावर ईमान राखू 
नये, जोपर्यंत तो एक कुर्बानी आमच्या समोर आणत नाही आणि 
आगीने ती खाऊन टाकावी तुम्ही सांगा की, माझ्या पूर्वीही 
तुमच्याजवळ बहुतेक रसूल निशाण्या घेऊन आले, आणि जी तुम्ही 
सांगितली ती निशाणीही घेऊन आले होते. तुम्ही जर सच्चे होते, तर 
त्यांची हत्या का केली? 

184.मग जर हे तुम्हाला सच्चा मानत नाहीत तर तुमच्या पूर्वीदेखील 
बहुतेक पैगंबरांना खोटे ठरविले गेले आहे, जे स्पष्ट निशाण्या घेऊन 
आले होते आणि बोध पत्र व दिव्य ग्रंथ घेऊन आले होते. 

185.प्रत्येक जीवाला मरणाचा स्वाद चाखयचा आहे, आणि तुम्हाला पूरेपूर 
मोबदला तर कियामतीच्या दिवशीच मिळेल. मग जो आगीपासून 
वाचविला गेला आणि जन्नतमध्ये दाखल केला गेला तो सफल झाला 
आणि या जगाची जीवनसामुग्री धोका देणारी आहे. 

186.तुमची कसोटी घेतली जाईल धन आणि प्राणाद्वारे, आणि तुमच्या 
पूर्वीच्या ग्रंथधारक लोकांचे, मनाला टोचणारे बोलही तुम्हाला ऐकावे 
लागतील आणि जे लोक शिक (अल्लाहसह इतर कोणाची उपासना) 
करतात, ते तुम्हाला फार त्रास देतील आणि जर तुम्ही धीर धरून 
अटळ राहिले आणि अवज्ञेपासून दूर राहीले तर हे मोठे हिम्मतीचे 
आणि साहासाचे काम होईल. 

187.अल्लाहचा ग्रंथ ज्यांच्या हवाली केला गेला होता त्यांच्याकडून जेव्हा 
अल्लाहने वचन घेतले की, माणसांसमोर याचे अवश्य बयान करीत 
रहाल आणि याला लपवून ठेवणार नाही. तरीही त्यांनी अल्लाहच्या 









































3. आले इमरान 107 पारा 4 

















ग्रंथाला पाठीमागे टाकून थोडेसे मोल घेऊन या वचनाचा सौदा केला. 
अरेरे! किती वाईट धंद्यात हे पडलेत! 

188.ते लोक अजाबापासून दूर आहेत असे मुळीच समजू नका. जे 
आपल्या करणीचा मोठेपणा दाखवतात आणि जे कर्म केलेच नाही, 
त्याच्या बद्दलही आपली प्रशंसा व्हावी अशी इच्छा करतात. 
अजाबापासून यांची सुटका होईल अशी कल्पनाही करू नका, आणि 
त्यांना मोठी दु:खदायक शिक्षा दिली जाईल. 

189. आकाशांची व जमीनीची राज्यसत्ता केवळ अल्लाहची आहे आणि 
अल्लाह सर्व काही करण्यास समर्थ आहे. 

190.आकाशांचे व जमीनीचे निर्माण करणे आणि रात्र-दिवसाचे आळी पाळीने 
ये जा करणे, यात निशाण्या आहेत बुध्दिमान लोकांकरीता. 

191.जे अल्लाहचे स्मरण करतात उभे राहून, बसलेल्या स्थितीत आणि 
(कुशी) करवटीवर असतांनाही आणि विचार चिंतन करतात 
आकाशांच्या व जमिनीच्या निर्मितीवर मग उद्‌गार काढतात, हे 
आमच्या पालनकर्त्या! तू हे सर्व काही विनाहेतू निर्माण केले नाही. 
सर्व दोष उणीवांपासून तू मुक्‍त आहेस. वाचव आम्हाला आगीच्या 
अजाबा (भयंकर शिक्षे) पासून. 

192.हे आमच्या पालनकर्त्या! तू ज्याला आगीत टाकले, त्याला तू निश्‍चित 
अपमानित केले आणि जुलमी लोकांचा कोणी मदत करणारा नाही. 

193.हे आमचे स्वामी! आम्ही ऐकले एका पुकारणाऱ्याचे आवाहन, जो हाक 
देतो ईमान कबूल करण्यासाठी की ईमान राखा आपल्या 
पालनकर्त्यावर, तेव्हा आम्ही तर ईमान राखले. हे पालनहार माफ कर 
आमचे अपराध आणि आमच्या वाईट कर्मांना मिटव आणि आम्हाला 
मृत्यु दे नेक (सदाचारी) लोकांसोबत. 

194.हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला दे, ज्याचा वायदा तू आपल्या 
पैगंबरामाफत केला, आणि आम्हाला कियामतीच्या दिवशी अपमानित 
करू नकोस. खात्रीने तू आपल्या वचना विरूद्ध जात नाही. 

195.त्यांच्या पालनकर्त्याने त्यांची दुआ (प्रार्थना) कबूल केली (आणि 
उत्तरा दाखल फर्माविले की) मी एखाद्या कर्म करणाऱ्याच्या मेहनतीस 
वाया जाऊ देणार नाही मग तुमच्यापैकी कोणी पुरूष असो किंवा 
स्त्री, तुम्ही आपसात एकमेकांचे सहाय्यक आहात, तेव्हां ज्या लोकांना 






































4. अन-निसा 108 पारा 4 








देश सोडावा लागला आणि ज्यांना आपल्या घरांतून बाहेर काढले 
गेले, आणि माझ्या मार्गात सताविले गेले आणि लढलेही व मारलेही 
गेले, मी त्यांच्यापासून त्यांचे अपराध दूर करीन आणि त्यांना अवश्य 
दाखल करीन अशा जन्नती (स्वर्गा) मध्ये ज्यांच्याखालून नहरी 
(प्रवाह. वाहत असतील हे पुण्य प्राप्त केले त्यांनी अल्लाहच्या 
दरबारात, आणि फार चांगला मोबदला तर तोच आहे, जो 
अल्लाहच्यायेथून एखाद्याला मिळावा. 

196.शहरांमध्ये काफिरांच्या हिंडण्या फिरण्याने तुम्ही धोक्यात येऊ नये. 

197.काही दिवसांच्या सामुग्रीची, ही थोडीशी बहार आहे, मग यांचे 
ठिकाण जहन्नम आहे, जी फार वाईट जागा आहे. 

198.परंतु जे लोक आपल्या पालनकर्त्याचे भय राखतात, त्यांच्यासाठी बाग 
बागीचे आहेत, ज्यांच्या खाली नहर प्रवाह जारी आहे, तिथे 
अल्लाहतफे नेहमी त्यांच्या पाहुणचार होत राहील आणि सदाचारी 
लोकांकरीता अल्लाहची, ही भेट (तोहफा) अतिशय उत्तम आहे. 

199.आणि ग्रंथ धारकांपैकी काही लोक अल्लाहवर ईमान राखतात आणि 
जे कुरआन उतरविले गेले आहे तुमच्यावर त्यासही मानतात आणि 
त्यांच्यावर जे उतरविले गेले, त्यालाही ते मानत राहिले होते, 
अल्लाहच्यासमोर विनम्र राहून भयभीत राहतात आणि अल्लाहच्या 
आयतींचा जगाच्या थोडयाशा मोलावर सौदा करीत नाही, त्यांना 
आपल्या पालनकर्त्याजवळ मोबदला मिळेल. खात्रीने अल्लाहला 
हिशोब घेण्यात उशीर लागत नाही. 

200.हे ईमान राखणाऱ्यांनो! धैर्यपूर्वक अटळ रहा आणि धीर-संयम 
राखण्याचा उपदेश करीत रहा आणि एकमेकांशी जुळून रहा आणि 
अल्लाहचे भय राखत जा, यासाठी की, तुम्ही सफल व्हावे. 























4. अन-निसा 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 176 आयती आणि 24 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





1. हे मानवांनो! भय राखा आपल्या पालनकर्त्याचे, ज्याने तुम्हाला एकाच 
जीवापासून निर्माण केले आणि त्याच्यापासूनच तुमचा जोडा देखील 
बनविला, मग त्या दोघांपासून अनेक पुरूष आणि स्त्रीयां बनवून 


























4. अन-निसा 109 पारा 4 














जगात पसरविले. अल्लाहचे भय राखत जा, ज्याच्या नावाने दया 
याचना करता (आणि आपसात वास्ता देतात) आणि नाते संबंधाचीही 
जाण राखा आणि अल्लाहची तुमच्यावर कडक निगरानी आहे. 





. आणि अनाथांना त्यांची धन संपत्ती देऊन टाका. अनाथांचा चांगला 


माल हडपकरून त्याच्या ऐवजी खराब माल दऊ नका आणि आपल्या 
मालासोबत त्यांचा माल मिसळून खाऊ नका. यात फार मोठा गुन्हा आहे. 





. आणि अनाथ मुलीबाबत तुम्हाला, ही भिती असेल की, न्याय न करू 


शकाल, तर मग इतर स्त्रीया ज्या तुम्हाला पसंत असतील, त्यांच्याशी 
निकाह करा. दोन दोन, तीन तीन, आणि चार चार पर्यंतही परवानगी 
आहे. मग जर एका पेक्षा जास्त बायकांशी न्यायाने वागू न शकाल 
अशी भिती असेल तर एकच पत्नी बरी किंवा आपली दासी 
(जिहादमध्ये हाती आलेली स्त्री) जिचे तुम्ही मालक बनले आहात 
(तिला तुम्ही आपली धर्म पत्नी बनवू शकता) यासाठी की, 
तुमच्याकडून अन्याय हाऊ नये. 





. स्त्रीयांना त्यांचे महेर (स्त्री-धन) मनाच्या खुशीने अदा करा, परंतु जर 


तिने आपल्या मर्जीने व राजी खुशीने यातुन काही सोडून दिले तर 
उचित समजून खाऊ शकता. 





. अक्कल नसलेल्या लोकांना आपला तो माल (धन संपत्ती) देऊ नका, 


ज्यास अल्लाहने तुमच्या गुजराणीचे साधन बनविले आहे, मात्र यातून 
त्यांना जरूर खाऊ घाला आणि कपडे तत्ते द्या, आणि त्यांना भले 
चांगले सांगत रहा. 


. अनाथांची देखरेख ठेवा, येथपर्यंत की, ते विवाहाच्या वयापर्यंत 


पोहोचावेत, मग जर तुम्हाला त्यांच्या अंगी समजदारपणा व लायकी 
दिसून आली तर त्यांची संपत्ती त्यांच्या हवाली करा, मात्र या घाईत 
उधळपट्टी करून की, मोठे झाल्यावर आपली संपत्ती मागतील, त्यांची 
संपत्ती हडप करू नका. अनाथाची काळजी घेणारा, श्रीमंत असेल 
तर त्याने मेहेनताना घेऊ नये आणि गरजू असेल तर वाजवी रीतीने 
घऊ शकतो. मग जेव्हा अनाथांची संपत्ती त्यांच्या हवाली कराल तर 
यावर साक्षी ठेवत जा आणि हिशोब घेण्यासाठी तर अल्लाह पुरेसा आहे. 








. पुरूषांकरीताही हिस्सा आहे, जेव्हा आई वडील आणि नातेवाईक 


संपत्ती सोडून मरण पावतील आणि स्त्रीयांनाही हिस्सा मिळेल यात 

















4. अन-निसा 110 पारा 4 














जॉ 
गौ 


जे सोडून मरण पावतील आई वडील आणि नाते वाईक यात थोडा 
असो किंवा जास्त, कोणत्याही स्थितीत हिस्सा ठरलेला आहे. 


. आणि जेव्हां वाटणीच्यावेळी नातेवाईकांसोबत अनाथ, गरजवंतही 


हजर असतील तर त्यांनाही त्यातून खाऊ घाला आणि भल्या 
माणसांसारखे त्यांच्याशी चांगले बोला. 





. लोकांनी हा विचार केला पाहिजे की, जर ते आपल्या मागे लाचार 





आणि कमजोर मुलेबाळे सोडून मेले असते तर त्यांना आपल्या संतती 
बद्दल कस कशी भिती वाटली असती. स्वतः आपल्यावर कयास 
करून भय राखले पाहिजे आणि त्या लोकांनी अल्लाहचे भय बाळगले 
पाहिजे. आणि बोलतांना ठीक व सरळ वचन बोलले पाहिजे. 











. अनाथांचा माल जे लोक अन्यायपूर्वक खाऊन टाकतात, ते आपल्या 


पोटात आगीचे अंगारे भरतात आणि ते भडकत्या आगीत लवकरच 
जाऊन पडतील. 





. तुमच्या संतती बद्दल अल्लाहचा आदेश आहे की, पुरूषांचा हिस्सा 


दोन स्त्रीयां (व्या हिश्श्या) इतका आहे. परंतु जर दोन पेक्षा जास्त 
फक्त मुलीच असतील तर वाटणीत त्यांना दोन तृतियांश मिळेल 
आणि जर एकच मुलगी वारसदार असेल तर तिला अर्धा हिस्सा 
दिला जाईल. जर मयताला मुले बाळे आहेत तर आई वडील यांना 
प्रत्येकी सहावा हिस्सा मिळेल, मात्र जर मयताला मुले बाळे नसतील, 
व आई वडीलच त्याचे वारसदार असतील तर मयताच्या आईला 
तिसरा हिस्सा दिला पाहिजे मग जर मयताला अनेक भाऊ-बहीण 
असतील तर त्याच्या आईला सहावा हिस्सा मिळेल, मात्र मयतीचे 
मृत्यु पत्र (वसीयत) पूर्ण केल्या नंतर आणि मयतावर असलेल्या 
कर्जाची फेड झाल्या नंतर राहिलेल्या संपत्तीत हे वाटे पाडले जावेत. 
तुमचे आई वडील असोत किंवा तुमची मुले बाळे, तुम्ही नाही जाणत 
की तुम्हाला लाभ पोहचविण्यात सर्वात जास्त जवळचा कोण आहे? हे 
सर्व हिस्से तर अल्लाहने ठरवून दिले आहेत. खात्रीने केवळ अल्लाह 
सर्व ज्ञान आणि हिकमत जाणणारा आहे. 























. आणि तुमच्या पत्न्या, जी संपत्ती सोडून जातील व त्यांना मुले बाळे 





नसतील तर त्यांच्या धन-संपत्तीमध्ये तुमचा अर्धा हिस्सा आहे, आणि 
जर त्या संतती सोडून मरण पावतील तर तुम्हाला त्यांच्या 

















4. अन-निसा 111 पारा 4 














16. 








संपत्तीमधून पाव हिस्सा मिळेल, मात्र त्यांनी केलेली वसीयत पूर्ण 
केल्यानंतर व त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाची फेड झाल्यानंतर आणि 
तुमच्या पत्न्यांना तुमच्या सोडलेल्या संपत्तीतून तुम्हाला संतती नसेल 
तर पाव हिस्सा मिळेल. परंतु जर तुम्ही आपल्या मागे मुले बाळे 
सोडून मराल तर तुमच्या पत्नयांना आठवा हिस्सा मिळेल. मात्र तुम्ही 
करून ठेवलेली वसीयत पूर्ण केल्यानंतर आणि तुमच्यावर असलेले 
कर्ज अदा केल्यानंतर ही हिस्से वाटणी होईल आणि जर अशा पुरूष 
किंवा स्त्रीने मागे सोडलेल्या संपत्तीचा मामला आल्यास, ज्याला आई 
बाप आणि मुले बाळे नसतील, परंतु त्याला भाऊ बहीण असतील तर 
त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला सहावा हिस्सा मिळेल, आणि जर याहून जास्त 
असतील तर एक तृतियांश संपत्तीमध्ये सर्वांचा वाटा राहील. ही 
वाटणी सुद्धा वसीयत पूर्ण केल्यानंतर व कर्जाची अदायगी 
झाल्यानंतर होईल ज्यात कोणाचेही नुकसान केले गेले नसावे, ही 
अल्लाहतफे वसीयत जाणा आणि सर्वश्रेष्ट अल्लाहसुद्धा अधिक 
चांगल्या प्रकारे जाणणारा आणि सहन करणारा आहे. 




















.या अल्लाहने बांधलेल्या हद्दी आहेत त्यांचे पालन करा, जो मनुष्य 





अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचे आज्ञा पालन करील, अल्लाह त्याला 
जन्नतमध्ये दाखल करील, ज्याच्या खाली प्रवाह (पाट) वाहत आहेत, 
जिथे ते नेहमी नेहमी करीता राहतील आणि ही मोठी जबरदस्त 
सफलता आहे. 


. जो मनुष्य अल्लाह व त्याच्या पैगंबराची आज्ञा पाळणार नाही आणि 





अल्लाहने निश्‍चित केलेल्या हद्दीच्या बाहेर पळ काढील तर अल्लाह 
त्यास आगीत फेकून देईल, जिथे तो नेहमी नेहमी करीता जाऊन 
पडेल, आणि तिथे त्याला आणखी जास्त अपमानदायक अजाब 


(सजा) होईल. 





. तुमच्या स्त्रीयांपैकी ज्या व्यभिचार करतील, तर आपल्यातले चार साक्षीदार 


त्यांच्या बद्दल बोलवा मग जर या लोकांनी साक्ष दिली तर त्यांना 
(त्या स्त्रीयांना) घरात कोंडून ठेवा, येथ पर्यंत की, मृत्युने त्यांचे काम 
तमाम करावे, किंवा अल्लाहने त्यांच्या सुटकेचा एखादा मार्ग काढावा. 
आणि तुमच्यापैकी दोन पुरूष कुकर्म करतील तर त्या दोघांना मार 
ठोक करा मग जर ते तौबा करतील आणि आपल्या आचरणात सुधार 























4. अन-निसा 412 पारा 4 














20. 


21. 


ळी 


22. 


करतील तर त्यांना सोडून द्या. अल्लाह मोठा तौबा कबूल करणारा, 
मोठा मेहेरबान आहे. 


. खरे तर अल्लाह अशा लोकांची तौबा कबूल करतो, जे नादानी व 


अज्ञानपणामुळे एखादे वाईट कर्म करून बसतात, मग लवकरच तौबा 
करतात, तेव्हां अल्लाह देखील त्यांची तौबा (क्षमा याचना) कबूल करतो, 
अल्लाह तर सर्व काही जाणाणरा आणि हिकमत राखणारा आहे. 





. त्यांची तौबा कदापि तौबा म्हटली जाऊ शकत नाही, जे वाईट कर्म 


करीतच राहतात येथपर्यंत की, त्यांच्यापैकी एखाद्याचा समोर मृत्यु 
येऊन हजर होतो, तेव्हा म्हणू लागतो, आता मी तौबा करतो, आणि 
त्यांची, ही तौबा कबूल होणार नाही जे कुफ्र (इन्कार) च्या स्थितीत 
मरण पावतात या सर्वांकरीता आम्ही दुःखाचा मारा तयार करून 
ठेवला आहे. 











. हे ईमानधारक लोकांनो! तुमच्यासाठी हे हलाल नव्हे की, जबरदस्तीने 





आणि त्यांचा मर्जीच्या विरूद्ध स्त्रीयांचे वारसदार बनावे आणि आपण 
दिलेले त्यांच्याकडून परत घेण्यासाठी त्यांना त्रासही देऊ नका, मात्र 
जर एखाद्या स्त्रीने निर्लज्जपणाचा उघड अपराध केला असेल. 
स्त्रीयांशी भलेपणाने गुजराण करा. मग त्या तुम्हाला पसंत पडत 
नसतील तरीही शक्‍य आहे, तुम्ही एखादी गोष्ट नापसंत करावे, आणि 
अल्लाहने तिच्यात मोठी भलाई आणि खूबी ठेवली असावी. 

जर तुम्ही एका स्त्री (पत्नी) च्या जागी दुसरी आणू इच्छित असाल 
आणि पहिल्या स्त्रीला फार जास्त धन देऊन चुकला असाल, तरीही 
त्याच्यातून एकही वस्तू परत घेऊ नका. काय तुम्ही आरोप ठेवून 
आणि उघड गुन्हा करून या वस्तू परत घ्याल? 

आणि अशा प्रकारे दिलेले धन परत कसे घेऊ शकाल, ज्याअर्थी 
तुम्ही एकमेकांसमोर निर्वस्त्र होऊन सुखभोग घेतला आहे आणि या 
स्त्रीयांनी निकाह (विवाह-बंधना) मध्ये येऊन तुमच्याशी एकनिष्ठ 
राहण्याचा पक्का वायदा व करार केला होता. 

आणि ज्या स्त्रीयाशी तुमच्या बापाने निकाह करून घेतला आहे, 
त्यांच्याशी मुळीच निकाह करू नका, परंतु जे यापूर्वी झाले (ते होऊन 
गेले) हे मोठे निर्लज्जपणाचे आणि अल्लाहला मोठे अप्रिय असे काम 
आहे आणि अतिशय वाईट आचरणाचा मार्ग आहे. 























4. अन-निसा 113 पारा 5 

















23. तुमच्यावर हराम (निषिद्ध) केल्या गेल्या माता आणि मुली (कन्या) 
आणि बहीणी, आणि अत्त्या व मावश्या आणि पुतण्या व भाच्या आणि 
ज्या माऊलीनी तुम्हाला दुध पाजले आहे, त्या देखील तुमच्यावर 
हराम आहेत आणि तुमच्यासोबत दुध प्यालेल्या बहीणी आणि तुमच्या 
(पत्नींच्या) माता देखील तुमच्यावर हराम आहेत, आणि ज्या स्त्रीयांशी 
तुम्ही समागम केला आहे, त्यांच्या मुली ज्या तुमच्या पालन पोषणात 
असाव्यात, त्याही हराम आहेत, मात्र जर तुम्ही त्या स्त्रीयांशी समागम 
केला नसेल तर हरकत नाही. तुमच्यावर तुमच्या सख्ख्या मुलांच्या 
(पुत्रांच्या) बायका सुद्धा हराम आहेत. आणि दोन बहीणीना एकाच 
वेळी (एकत्रपणे) निकाहमध्ये जमा करणेही हराम आहे. मात्र जे 
यापूर्वी झाले ते झाले. यात अजिबात शंका नाही की, अल्लाह मोठा 
माफ कराणारा, मेहेरबान आहे. 

24. 
स्त्रीया, यांच्याशीही निकाह हराम आहे मात्र ज्या तुमच्या ताब्यात 
आल्या (म्हणजे युद्धामध्ये कैदी झालेल्या स्त्रीया अपवाद आहेतो. 
अल्लाहच्या ग्रंथातील हे आदेश तुम्हाला लागू आहेत. याशिवाय इतर 
स्त्रीयांशी निकाह करणे तुमच्यासाठी हलाल आहे. महेरची रक्‍कम 
अदा करून स्त्रीयांशी निकाह करू शकता, सदाचार कायम 
राखण्याकरीता, फक्त वासना पूर्ण करण्याची मुळीच परवानगी नाही. 
मग ज्या स्त्रीयांना तुम्ही उपभोग घेतला आहे त्यांचा ठरविलेला महेर 
ठीक ठीक अदा करा, जे तुमचे कर्तव्य आहे महेर ठरवून घेतल्या 
नंतरही आपसातील राजी खूशी ने कमी जास्त कराल तर काही 
हरकत नाही. खात्रीने अल्लाह सर्व काही जाणणारा आणि हिकमत 
राखणारा आहे. 

25. तुमच्यापैकी जो मनुष्य स्वतंत्र (गुलाम नसलेल्या) ईमानधारक 
खानदानी स्त्रीयांशी निकाह करण्याची ताकत राखत नसेल तर त्याने 
आपल्या ताब्यात असलेल्या ईमानधारक दासींशी निकाह करून 
घ्यावा. तुमच्या ईमानची कैफियत अल्लाहला चांगल्या प्रकारे माहित 
आहे. तुम्ही आपसात एकमेकांचे जोडीदार आहात. त्यांच्या मालकांची 
परवानगी घेऊनच त्या दासांशी निकाह करू शकता. नियमानुसार 
दासीलाही भल्या रीतीने महेर अदा करा परंतु या अटीवर की, त्या 





















































4. अन-निसा 114 पारा 5 














26. 


2 


ज्ञ 


28. 


29. 


30. 


3 


ली 


32. 


सदाचारी असाव्यात उघड दुराचार करणाऱ्या नसाव्यात आणि लपून 
छूपन प्रेम संबंध करणाऱ्याही नसाव्यात. दासी जेव्हा निकाहबंधनात 
आल्या नंतर व्याभिचार करतील तेव्हा गुलामीत नसलेल्या स्त्रीयांची 
जी सजा आहे, त्याच्या अर्धी त्यांना लागू होईल. तुमच्यापैकी दासींशी 
निकाह करण्याची परवानगी त्याला आहे, ज्याला आपल्याकडून गुन्हा 
होईल अशी भिती आहे आणि धीर धराल तर तुमच्यासाठी उत्तम 
आहे. आणि अल्लाह खरोखर माफ करणारा, मोठा मेहेरबान आहे. 
अल्लाह इच्छितो की, तुमच्याकरीता स्पष्ट आदेशांचे बयान करावे, 
आणि चालवावे तुम्हाला त्यांच्या उचित मार्गावर, जे तुमच्यापूर्वी 
होऊन गेले आहेत, आणि तुमच्या समस्यांवर ध्यान द्यावे आणि 
अल्लाह मोठा जाणणारा, हिकमत राखणारा आहे. 

















. अपराध कर्मांपासून तुमच्या परतण्याबद्दल अल्लाहने तौबा (क्षमा 


याचना) कबूल करण्याचा इरादा केला, आणि जे लोक वासनेची मजा 
भोगण्या मागे लागले आहेत, त्यांचा इरादा असा आहे की, तुम्हाला 
वाईट आचरणात ढकलून खूप मागे घेऊन जावे. 

अल्लाहचा इरादा आहे की, तुमचे सर्व ओझे हलके करावे आणि 
मनुष्य कमजोर पैदा केला गेला आहे. 

हे ईमान धारकांनो! आपसात एकमेकांची धनसंपत्ती नाहक हडप 
करू नका, मात्र आपसात राजी खुशीने व्यापार उद्योग करण्यास 
उघड परवानगी आहे. याच्याविरूद्ध वागून स्वतःचा सर्वनाश करून 
घेऊ नका, ज्या अर्थी अल्लाहचा फैसला हा आहे की, तो तुमच्यावर 
मेहेरबानी चा मामला करू इच्छितो. 

आणि जो कोणी जोर जबरदस्तीने एखाद्याचा माल हडप करील तर 
आम्ही लवकरच त्याला आगीत झोकून देऊ, आणि हे अल्लाहकरीता 
फार सोपे आहे. 








. जर दूर राहाल त्या मोठ-मोठ्या गुन्ह्यांपासून ज्यांच्याबाबत तुम्हाला 








मनाई केली गेली आहे तर आम्ही तुमच्या लहान सहान चुका माफ 
करू आणि जन्नतमध्ये तुम्हाला मान-सन्मानाने दाखल करू. 

ज्या बाबतीत अल्लाहने तुम्हाला एकमेकांवर मोठेपणा व श्रेष्ठता 
प्रदान केली आहे, त्याची इच्छा धरू नका. पुरूषांनी जसे कर्म 
(आचरण) केले असेल, तसाच मोबदला त्यांनाही मिळेल आणि 


























4. अन-निसा 115 पारा 5 














33. 


34. 


3 


टा 


36. 





स्त्रीयांनी ज्या प्रकारचे कर्म केले असेल, तसाच मोबदला त्यांनाही 
मिळेल आणि अल्लाहजवळ त्याच्या कृपेची याचना करीत रहा, आणि 
अल्लाहला प्रत्येक गोष्ट माहित आहे. 

आणि जी धन-दौलत आई-वडील किवा नातेवाईक मेल्यानंतर मागे 
सोडतील, तिच्यासाठी आम्ही हक्काचे वारसदार निश्‍चित केले आहेत 
आणि ज्या लोकांशी तुमचा वचनकरार झाला आहे, त्यांना देखील 
त्यांचा हिस्सा देत रहा. अल्लाह तर प्रत्येक गोष्टीला स्वत: पहात आहे. 
पुरूष प्रबंधक आणि संरक्षक आहे स्त्रीयांकरीता. एकमेकांवरील 
श्रेष्ठतेमुळे अल्लाहने हा दर्जा दिला आहे की, त्यांनी आपला माल 
खर्च केला आहे. तेव्हा ज्या नेक स्वभावाच्या स्त्रीया असतात, त्या 
अदबीने वागणाऱ्या आणि आज्ञाधारक असतात. पुरूषांचे रहस्य (भेद) 
आणि आपल्या अब्रुचे रक्षण अशा प्रकारे करतात, ज्या प्रकारे संरक्षण 
करणे अल्लाहने पसंत केले आहे. मग जेव्हा तुम्हाला स्त्रीयांच्या 
शिरजोर होण्याचे भय असेल तर सुरवातीला त्यांना चांगली समज 
देऊन तोंडी उपदेश करा, मग न मानल्यास त्यांना आपल्या 
बिछान्यापासून दूर ठेवा किंवा (साधारण) मार द्या. मग जर तुमचे 
म्हणणे ऐकून तसे वागू लागतील तर आरोप ठेवायला निमित्त 
(बहाणे) शोधू नका. निसंदेह अल्लाहच सर्वोच्च आणि महानतम आहे. 

















. जर तुम्हाला ही भिती असेल की, पती-पत्नीमध्ये मतभेद झाल्यामुळे 





जिद्दीत येऊन तंटा वाढत चालला आहे. तेव्हा पुरूषाच्या कुंटुबातून 
एक पंच उभा करा आणि स्त्रीच्या कुटूंबातूनही एक पंच नेमून द्या. 
जर दोघे समेट (समझोता) इच्छितील तर अल्लाह त्यांच्या दरम्यान 
मिलाप करून देईल. अल्लाहच सर्व काही जाणतो आणि खबर 
राखणारा आहे. 

अल्लाहचे दास बनून त्याच्या आज्ञापालनावर कायम रहा आणि 
त्याच्यासोबत कोणालाही भागीदार बनवू नका आणि माता पित्या 
सोबत चांगली वागणूक करा आणि नातेवाईकांशी आणि अनाथ व 
गरजवान आणि जवळचे शेजारी व अपरिचित दूरच्या शेजाऱ्यांशीही 
चांगले वर्तन करा आणि थोडया वेळेकरीता जवळ बसणारे साथी 
सोबती आणि वाटचाल करणारे प्रवासी आणि आपल्या ताब्यातील 























4. अन-निसा 116 पारा 5 














37. 


38. 


39. 


40. 


4 


ळी 


42. 


43. 


नोकर-चाकर सर्वाशी चांगले वर्तन करीत रहा. खात्रीने ऐटीत चालणारे 
व मोठेपणाची शान दाखविणारे यांना अल्लाह पसंत करीत नाही. 

फार वाईट लोक आहेत जे कंजूसपणा करतात, आणि लोकांनाही 
कंजूसपणा करण्याची शिकवण देतात. आणि अल्लाहने जे काही 
त्यांना आपल्या कृपेने दिले आहे, ते लपवुन ठेवतात. अशा देणगीचा 
इन्कार करणाऱ्या लोकांकरीता आम्ही अपमानदायक शिक्षा तयार 
करून ठेवली आहे. 

आणि जे लोकांना दाखविण्यासाठी आपले धन खर्च करतात, 
अल्लाहवर आणि आखिरतवर त्यांचे ईमान नाही (अशा लोकांचा 
साथीदार सैतान आहे) आणि ज्यांचा साथीदार सैतान असेल तर तो 
मोठा वाईट साथीदार आहे. 

आणि यांचे काय बिघडले असते जर अल्लाह आणि आखिरतच्या 
दिवसावर ईमान राखत, अल्लाहने दिलेला माल (धन दौलत) खर्च 
केला असता आणि अल्लाहला तर त्यांच्या प्रत्येक स्थितीची माहिती आहे. 
यात मुळीच शंका नाही की, अल्लाह कणभर देखील कोणावर अन्याय 
करणार नाही. नेकी असेल तर ती दुप्पट केली जाईल आणि अल्लाह 
आपल्याकडून फार मोठा मोबदला प्रदान करील. 























. मग यांची काय दशा होईल, जेव्हा आम्ही प्रत्येक उम्मत (समूहा) 


मधून साक्षीदार आणून अभे करू. आणि या सर्वावर तुम्हाला साक्षीदार 
बनवून आणू. 

ज्या लोकांनी इन्कार केला होता आणि पैगंबराच्या आज्ञेचे पालन 
केले नव्हते, त्या दिवशी इच्छा करतील की, जमीन यांना गिळून 
नाहीसे करील तर बरे होईल, मात्र अल्लाहपासून कोणतीही गोष्ट 
लपवून ठेवणे यांच्या अधिकारात नसेल. 

हे ईमान धारकांनो! जेव्हा तुम्ही नशेच्या अवस्थेत असाल आणि 
आपण काय बोलत आहोत हे ही जाणत नसाल तर नमाजच्या 
जवळही जाऊ नका आणि अपवित्र अवस्थेत असाल तर जो पर्यंत 
स्नान करून न घ्याल, नमाजच्या जवळ जाऊ नका. मात्र अशा 
स्थितीत चालत असता रस्त्यात नाईलाजा मुळे जावे लागले तर गोष्ट 
वेगळी जर आजारी असाल किंवा प्रवासात असाल किंवा तुमच्यापैकी 
कोणी शौच करून आला असेल किवा स्त्रीयांशी समागम केलेला 
































4. अन-निसा 117 पारा 5 














44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


असेल आणि पाणी मिळत नसेल तर स्वच्छ शुद्ध (पाक) मातीने 
तयम्मुम करून घ्या म्हणजे हात फिरवा आपल्या चेहऱ्यावरून आणि 
हाता वरून. खात्रीने अल्लाह मोठा माफ करणारा, क्षमाशील आहे. 
काय, तुम्ही त्या लोकांना नाही पाहिले, ज्यांना ग्रंथाचा एक भाग 
दिला गेला होता, तरीही ते मार्गभ्रष्टता विकत घेत राहिले, आणि 
असे इच्छितात की, तुम्हीही सरळ मार्ग सोडावा. 

अल्लाह फार चांगल्या प्रकारे जाणतो की, तुमचे शत्रु कोण कोण 
आहेत. अल्लाह पुरेसा आहे देखरेखीकरीता आणि अल्लाह पूरेसा आहे 
मदत करण्याकरीता. 

यहुदीलोकांमध्ये काही असेही आहेत जे शब्दांना त्यांच्या जागेपासून 
फिरवितात आणि म्हणतात, आम्ही ऐकून घेतले पण मानणार नाही 
आणि तूच ऐक (आमचं की, तुझी ऐकवले न जावे आणि आपली 
जीभ वेडी वाकडी करून ते 'राञिना' म्हणतात. धर्मात दोष काढतात 
आणि टोमणे मारतात. त्यांच्याकरीता उत्तम तर तेव्हा झाले असते 
जेव्हा ते म्हणाले असते की आम्ही ऐकली अल्लाहची वाणी आणि 
तिला मानले देखील आणि म्हणाले असते की, ऐकून घ्या, आम्हाला 
सवलत द्या, तर यांचे म्हणणे ठीक राहिले असते परंतु त्यांच्या 
इन्कारी बकवासामुळे अल्लाहने त्यांचा धिःक्कार केला. आता 
त्यांच्यापैकी फार थोडेच लोक ईमान राखतील. 

हे अशा लोकांनो, ज्यांना ग्रंथ दिला गेला होता, ईमान राखा या 
ग्रंथावर जो आम्ही अवतरीत केला आहे जो तुमच्याजवळ असलेला 
ग्रंथ सत्य असल्याचे सांगतो या आधी की आम्ही चेहऱ्यांना बिघडवून 
टाकावे आणि त्यांचे तोंड पाठीमागे फिरवून टाकावे. किंवा त्यांचा 
धिःक्कार करावा जसा शनिवार वाल्यांच्या आम्ही धिःक्कार केला होता 
आणि अल्लाहने जो आदेश दिला तसे घडल्याशिवाय राहत नाही. 
अल्लाह त्या माणसाला कधीही माफ करणार नाही, जो त्याच्या 
सोबत दुसऱ्या कोणाला सहभागी करील आणि त्याच्याशिवाय ज्याला 
इच्छिल माफ करील आणि ज्याने देखील सहभागी ठरविले त्याने 
अल्लाहवर फार मोठे असत्य रचले. 

काय तुम्ही त्या लोकांना नाही पाहिले जे स्वतःला फार शुद्ध आणि पवित्र 
असल्याचे सांगतात उलट अल्लाह ज्याला इच्छिल पवित्र्य (शुद्धता) प्रदान 






























































4. अन-निसा 118 पारा 5 














5 


९2 


5 


ल्न 


52. 


53. 


54. 


5 


ला 


56. 


57. 


58. 


करील आणि कोणावरही तिळमात्रही जुलूम होणार नाही. 


. बघत राहा, हे लोक, अल्लाहच्या संबंधाने कस कशा खोट्या गोष्टी 


रचत आहेत, जो उघड स्वरूपाचा गुन्हा साबीत होण्यास पुरेसा आहे. 


. बरे, तुम्ही त्या लोकांची अवस्था पाहिली, ज्यांना ग्रंथाचा एक हिस्सा 


दिला गेला होता, तरीही जादु-टोणा आणि सैतानावर ईमान राखतात 
आणि इन्कारी लोकांबाबत म्हणतात की, ईमान राखणाऱ्यांपेक्षा हे 
लोक फार चांगल्या मार्गावर आहेत. 

अशा लोकांचा अल्लाहने धिःक्कार केला आणि ज्या कोणाचा 
अल्लाहने धिःक्कार केला तर त्याच्यासाठी कोणीही सहाय्यक व मदत 
करणारा दिसून येणार नाही. 

काय अल्लाहच्या बादशाहीत यांचा काही हिस्सा आहे? मग तर हे 
लोकांना तिळभर सुद्धा देणार नाहीत. 

किंवा द्वेष करतात त्या लोकांचा, ज्यांना अल्लाहने आपल्या कृपेने 
प्रदान कले आहे, तेव्हा आम्ही तर अशी कूपा इब्राहीम (अ.) यांच्या 
घराण्यावरही केली होती. ग्रंथ आणि बुद्धिमत्ता (विवेक) सोबत आम्ही 
त्यांना एक मोठे साम्राज्य प्रदान केले होते. 











. मग यांच्यापैकी कोणी ग्रंथावर ईमान धारण केले तर काही अडकून 





राहिले की त्यांच्याकरीता जहन्ननची भडकती आग पुरेशी आहे. 

ज्या लोकांनी आमच्या आयतींचा इन्कार केला, त्यांना आम्ही आगीत 
टाकू. जेव्हा जेव्हा त्यांची कातडी शिजून गळून पडेल, लगेच आम्ही 
दुसरी कातडी पहिल्या कातडीच्या जागी बदलून टाकू, यासाठी की, 
त्यांनी अजाब (भयंकर शिक्षा यातना) चाखतच रहावे. यात शंका नाही 
की, अल्लाह जबरदस्त, हिकमतशाली आहे. 

ज्यांनी ईमान राखले आणि नेकीचे काम करून आले त्यांना आम्ही 
जन्नतच्या बागांमध्ये दाखल करू, ज्याच्या खाली प्रवाह (पाण्याचे 
पाट) वाहत असतील. या ठिकाणी नेहमी नेहमी करीता हे लोक 
राहतील. तिथे त्यांचे पवित्र व साफ सुथरे जोडपे बांधले जातील, 
आणि आम्ही या सर्वांना दाट सावलीत ठेवू. 

अल्लाह तुम्हाला आदेश देतो की अनामत ठेवणाऱ्यांची अनामत त्यांना 
व्यवस्थित परत करा आणि जेव्हादेखील लोकांच्या दरम्यान तंटा- 
बखेडा सोडवाल तेव्हा न्यायाने फैसला करा. अल्लाह तर या 





























4. अन-निसा 119 पारा 5 














5 


्‌्ठ 


60. 


6 


कन्नड 


62. 


6 


९2 


64. 





कुरआनाद्वारे तुम्हाला अति उत्तम उपदेश करतो. यात मुळीच शंका 
नाही की, अल्लाह सर्व काही ऐकणारा पाहणारा आहे. 


. हे ईमानधारकांनो! अल्लाह आणि पैगंबराचा आदेश माना, आणि 


तुमच्यापैकी ज्या लोकांना कारभार चालविण्यासाठी अधिकार दिलेले 
असतील, त्यांचेही म्हणणे मानत रहा. तरीही एखाद्या गोष्टीवरून 
तुमच्च्याता जर मतभेद झाला तर सर्वांनी मिळून अल्लाह व 
पैगंबराकडे रूजू करावे, जर तुम्ही अल्लाह आणि आखिरतच्या 
दिवसावर ईमान राखत असाल तर (तुम्ही हेच केले पाहिजे) यातच 
तूमची भलाई आहे, आणि याचा शेवटही फार चांगला असेल. 

तुम्ही त्या लोकांना नाही पाहिले, जे दावा करतात की, आम्ही ईमान 
राखले त्यावर जे तुमच्यावर उतरले, आणि त्यावरही जे तुमच्यापूर्वी 
अवतरीत झाले. परंतु त्यांचे इरादे असे आहेत की, आपले तंटे तागूत 
(सैतान रूपी सरदारा) कडे नेतात. वास्तविक त्यांना तर हाच हुकूम 
दिला गेला होता की, त्यांनी तागूतचे इन्कारी बनून बंड करावे, 
सैतान तर फार इच्छितो की, यांना मार्गभ्रष्टतेत दूर नेऊन फेकावे. 

















. आणि जेव्हा यांना सांगितले जाते की अल्लाहने जी वाणी अवतरीत 


केली आहे. तिच्याकडे आणि पैगंबराकडे या, तेव्हा तुम्ही पहाल की 
कपट राखणारे दांभिक लोक तुमच्याकडे येण्यात टाळा टाळ करतात. 
मग किती वाईट अवस्था होते त्यांची, जेव्हा आपल्या हातांच्या वाईट 
कर्मा मुळे संकटाला बळी पडतात. मग अल्लाहच्या शपथा घेत 
तुमच्याजवळ येतात की, आमचा इरादा तर चांगला होता आणि 
आम्ही तर मेळ-मिलापच इच्छितो. 











. त्यांच्या मनात काय आहे याची अल्लाहला माहित आहे, तुम्ही त्यांच्या 


कडून दुर्लक्ष करा, मात्र उपदेश जरूर करीत रहा, आणि त्यांना 
अशी गोष्ट बोलून समजावित रहा, जी त्यांच्या मनावर प्रभाव करील. 
जो पैगंबर देखील आम्ही पाठविला, तर अल्लाहचे हे फर्मान त्याच्या 
सोबत होते की, त्याचे (म्हणजे अल्लाहचे) आज्ञापालन केले जावे 
आणि असे लोक, जे आपल्या स्वतःवर जुलूम करतात, ते जर 
आपल्याजवळ आले असते आणि अल्लाहजवळ त्यांनी आपल्या 
अपराधांची माफी मागितली असती आणि पैगंबरानीही अल्लाहसमोर 
त्यांच्यासाठी माफीची प्रार्थना केली असती तर या लोकांनी अल्लाहला 


























4. अन-निसा 120 पारा 5 














6 


टा 


66. 


67. 


68. 
69. 


79. 


7 


ळी 


7 


[२ 


73. 


तौबा (क्षमा याचना) कबूल करणारा आणि मोठा मेहेरबान (कूपावान) 
पावले असते. 


. (हे पैगंबर स.)! शपथ आहे तुमच्या पालनकर्त्याची, जोपर्यंत हे लोक 





आपल्या समस्त विवादात तुमचाच आदेश मानणार नाहीत, तोपर्यंत 
त्यांना ईमान प्राप्त होणार नाही आणि तुमच्या फैसल्यावर मनातून 
नाराजही नसावेत, उलट तूमचा फेसला त्यांनी राजी खुशीने कबूल 
करावा आणि सर्व प्रकारे मान्य करावा. 

जर आम्ही त्यांच्यावर हा आदेश लागू केला असता की आपल्या जीवाचा 
घात करा आणि घर सोडून निघून जा, तर ते या आदेशाचे पालन 
करू शकले नसते, मात्र फार थोडे लोक आणि जर त्यांनी याचे 
पालन केले असते, जो काही त्यांना उपदेश केला जातो तर त्यांच्या 
हक्कात फारच चांगले झाले असते आणि अधिक मजबूतपणे साबीत 
कदम राहण्याचा हाच मार्ग आहे. 

आणि जर ते आमच्या आदेशानुसारच वागले असते तर आम्ही त्यांना 
आपल्यातर्फे फार मोठा मोबदला दिला असता. 

मग तर आम्ही त्यांना सरळ मार्गावर चालविले असते. 

आणि जे लोक अल्लाह आणि पैगंबराच्या आदेशाचे पालन करीत 
राहतात, ते अशा लोकांसोबत असतील, ज्यांच्यावर अल्लाहने इनाम 
फर्माविला आहे, जसे नबी, सिहीक (सत्य वचनी) आणि शहीद होणारे 
आणि नेक-सदाचारी लोक, आणि हे किती चांगले साथी व मित्र आहेत. 
ही फार मोठी कृपा आहे अल्लाहच्यातफे आणि अल्लाह पुरेसा आहे 
ज्ञान राखणारा. 























. हे ईमान धारकांनो! आपल्या बचावाची व रक्षणाची साधन सामुग्री 


सोबत राखत जा मग कूच करा, जशी संधी असेल, तुकडींच्या 
स्वरूपातही किंवा सर्व एकत्र होऊनही. 


. आणि तुमच्यापैकी कोणी असाही आहे जो तयारी करण्यात उशीर 


(देरी) करतो (आणि मागे राहतो) मग जर तुमच्यावर एखादे संकट 
आले, तेव्हा म्हणतो की, फार चांगले झाले, अल्लाहची माझ्यावर, ही 
कृपा (देणगी) झाली की, मी यांच्यासोबत हजर नव्हतो. 

आणि जर तुम्हाला अल्लाहची कूपा लाभली तर मग अशा प्रकारे 
बोलेल जणू तुमच्या व त्याच्या दरम्यान काही मैत्री नव्हती आणि 




















4. अन-निसा 121 पारा 5 














74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


हळहळ करीत म्हणेल की अरेरे, मीही यांच्यासोबत राहिलो असतो 
तर आज फार मोठे यश प्राप्त केले असते. 

जे लोक सांसारिक जीवनाला आखिरतच्या मोबदल्यात विकू इच्छित 
असतील, त्यांनी अल्लाहच्या मार्गात लढले पाहिजे जो कोणी 
अल्लाहच्या मार्गात लढेल, मग जीवे मारला जाईल किंवा वरचढ 
होईल तर आम्ही त्याला फार मोठा मोबदला प्रदान करू. 

आणि अल्लाहच्या मार्गात लढाई न करण्यात तुम्हाला कोणती सबब 
असू शकते? वास्तविक बहुतेक पुरूष स्त्रीयां आणि कमजोर मुले 
बाळे सुद्धा (वेंगरली गेलीत व असहाय अवस्थेत) दुआ करीत 
म्हणतात की, हे आमच्या पालनकर्त्या! या वस्तीतून आम्हाला बाहेर 
काढ, जिथे राहणारे मोठे जुलमी व अत्याचारी आहेत. आता तू 
एखाद्याला आपल्यातफे आमचा हिमायती (समर्थक) बनवून उभा कर 
आणि आमच्यासाठी आपल्यातर्फे एखादा खास मदत करणारा पाठव. 
जे ईमानधारक आहेत ते तर फक्त अल्लाहच्या मार्गात लढतात आणि 
जे इन्कारी आहेत ते तागूत (सैताना) च्या मार्गात लढतात, तेव्हा 
तुम्ही सुद्धा सैतानाच्या हिमायतदारांना ठार करा. खात्रीने सैतानाचे 
डाव पेच फारच कमकुवत आहेत. 

काय तुम्ही त्या लोकांना नाही पाहिले, ज्यांना सांगितले गेले होते 
की, आपले हाथ थोडे रोखून ठेवा आणि नमाज कायम राखा आणि 
जकात (कर्तव्य-दानो अदा करीत रहा. मग जेव्हा त्यांना लढाईचा 
आदेश दिला गेला, तेव्हा त्यांच्यापैकी लोकांची एक टोळी अशा प्रकारे 
भिऊ लागली, जसे अल्लाहचे भय राखले पाहिजे, उलट यापेक्षाही 
जास्त भिती त्यांना वाटू लागली आणि म्हणू लागले की, हे आमच्या 
पालनकर्त्या! तू आमच्यावर लढाई बंधनकारक का केलीस? थोडा 
समय आणि ढील आम्हाला का नाही दिलीस? तुम्ही (स.) सांगा की, 
या जगाचा लाभ फार थोडा आहे आणि फक्त अल्लाहचे भय 
राखणाऱ्यांचे आखिरत किती तरी उत्तम आहे, आणि तिथे तुमचे 
कणा इतकेही नुकसान होणार नाही. 

तुम्ही ज्या ठिकाणी देखील असाल, मृत्यु कोणत्याही स्थितीत तुम्हाला 
यऊन धरील. मग मजबूत अशा किल्ल्यामध्ये सुरक्षित असाल (तरीही 
मृत्युपासून बचाव करू शकत नाही) जर यांना एखादे यश लाभते 





















































4. अन-निसा 122 पारा 5 














79. 


8 


8 


8 


8 


्ठ 





(तर बरे आहे) म्हणतात की, हे अल्लाहतर्फे लाभले परंतु जर अपयश 

पदरी पडते (तेव्हा पैगंबराच्या योजनेवर आरोप ठेवत) म्हणतात की, 
हे सर्व तुमच्यामुळे झाले. तुम्ही पैगंबर (स.) सांगा की, सर्व काही 

अल्लाहतफेच होत असते. या लोकांची केवढी वाईट अवस्था आहे 
की, एखादी गोष्ट त्यांना नीट समजून येत नाही. 

(हे मानवा!) तुला जो काही आराम चैन व चांगली स्थिती लाभेल, ती 

सर्व अल्लाहतर्फे असते आणि जर एखादे संकट यऊन पोहोचेल तर 

याला कारण तू स्वतःच आहे. आणि हे पैगंबर (स.) आम्ही तुम्हाला 
मानवापर्यंत संदेश पोहचविण्याकरीता रसूल (पैगंबर) बनवून पाठविले 
आहे. यावर अल्लाहची साक्ष पुरेशी आहे. 

0. ज्याने पैगंबराचा आदेश मानला, त्याने खरे पाहता अल्लाहचा आदेश 
मानला आणि जो उलट पावली फिरला तर आम्ही तुम्हाला त्यांच्यावर 
पहारा देण्यासाठी पाठवले नाही. 

. स्वतः यऊन सांगतात की, आम्ही आदेश मानायला तयार आहेत 
आणि आपल्याजवळून बाहेर जाऊन काही जण रात्री लपून छपून 
तुमच्या वचनाविरूद्ध सल्ला-मसलत करतात. हे लोक गुप्तपणे जे 
काही ठरवितात, अल्लाहने ते सर्वकाही लिहून ठेवले आहे. आता 
तुम्ही त्यांची पर्वा करू नका आणि अल्लाहवर भरोसा कायम राखा, 
सर्व कामे दुरूस्त करण्यास अल्लाह पुरेसा आहे. 

2. काय हे लोक कुरआनाबाबत विचार-चिंतन करीत नाहीत? जर हा 
अल्लाहच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाचा ग्रंथ असता तर यांना यात मोठा 
मतभेद दिसून आला असता. 

3. आणि जेव्हा यांच्याजवळ एखादी खबर पोहोचते शांती किंवा भितीची 
तर तिचा खूप प्रचार करून अफवा पसरवितात. आणि जर या 
लोकांनी ती खबर पैगंबर (स.) पर्यंत पोहोचविली असती किंवा 
आपल्यातल्या जबाबदार लोकांच्या कानावर टाकली असती तर तिची 
पडताळनी करणाऱ्यांनी तिची खरी हकीकत माहित करून घेतली 
असती. जर तुमच्यावर अल्लाहची कूपा व त्याची दया दृष्टी राहिली 
नसती तर काहींना सोडून इतर दुसरे लोक सैतानाच्या मागे जाऊ 
शकत होते. 














पौ 

















84. तेव्हा तुम्ही लढत रहा अल्लाहच्या मार्गात तुमच्यावर फक्त आपल्या 

















4. अन-निसा 123 पारा 5 














8 


जीवाची जबाबदारी आहे आणि ताकीद करून ईमानधारकांचे धैर्य 
वाढवत रहा. असे कराल तर अगदी जवळ आहे की, सर्वश्रेष्ट 
अल्लाह इन्कारी लोकांच्या लढाईचा जोर कमी करेल आणि अल्लाह 
लढाईत अतिशय सकत आहे आणि सक्त सजा देणारा आहे. 

5. जो कोणी चांगल्या कामाची शिफारस करील तर त्यातला एक भाग 
त्याच्या वाटयालाही येईल आणि जो कोणी वाईट कामाची शिफारस 
करील तर त्याच्यावर ही त्या दुराचाराचे ओझे लादले जाईल आणि 
अल्लाह तर प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवणारा आहे. 











86. आणि तुम्हाला जेव्हा कोणी सलाम करील तर त्यापेक्षाही चांगल्या 


8 


8 


8 


9 





शब्दात किंवा तशाच शब्दांत सलामला उत्तर देत जा, निःसंदेह 

अल्लाह प्रत्येक गोष्टीच्या हिशोब घेणारा आहे. 

. अल्लाहशिवाय कोणीही ईश्वर किंवा उपास्य नाही. तो तुम्हा सर्वाना 
कियामतीच्या दिवशी एकत्र करील यात शंका नाही आणि अल्लाहच्या 
वचनापेक्षा अधिक सत्य-वचन आणखी कोणाचे असू शकते? 

. तुम्हाला झाले तरी काय की, तुम्ही ढोंगी, कपटी लोकांबाबत फैसला 
करण्यात दोन मत राखत आहात? अल्लाहने तर यांच्या वाईट 
कर्मामुळे यांना परत फिरविले. काय तुम्ही असे इच्छिता की, ज्याला 
अल्लाहने मार्गभ्रष्ट केले त्याला तुम्ही मार्गावर आणू शकाल? आणि ( 
खूप ध्यानी घ्या की) ज्याला अल्लाह सरळमार्ग दाखवित नाही, 
त्याच्यासाठी तुम्हाला कोणताही मार्ग दिसून येणार नाही. 

9. यांना तर मनापासून वाटते की, तुम्ही सुद्धा इन्कारी बनावे जसे हे 
स्वतः इन्कारी आहेत, यासाठी की, तुम्ही आणि ते सर्व सम समान 
व्हावेत. तेव्हा आता तुम्ही यांच्यापैकी कोणालाही आपला साथीदार 
बनवू नका, जोपर्यंत अल्लाहच्या मार्गात हे लोक हिजरत (देश-त्याग) 
करून (तुमच्याजवळ) येत नाहीत आणि जर ही गोष्ट त्यांना मान्य 
नसेल तर ते जिथे सापडतील तिथे धरा व ठार करा आणि मग 
यांच्यापैकी कोणालाही आपला साथीदार व सहाय्यक बनवू नका. 

0. मात्र ते लोक जे एखाद्या अशा जमाती सोबत राहतात, जिच्याशी 
तुमचा समझोता झाला आहे किंवा असे लोक जे तुमच्याजवळ या 
हेतूने येतात की, ज्यांची मने संकुचित झाली आहेत की, तुमच्याशी 
लढावे की, आपल्या जन समूहाशी लढावे, नेमके काय करावे यांच्या 


व! 


९ 



































4. अन-निसा 124 पारा 5 

















ध्यानी येत नाही. अल्लाहने इच्छिले असते तर यांना तुमच्यावर चढाई 
करू दिली असती आणि तुमच्याशी हे लोक लढले सुद्धा असते. तेव्हा 
जर असे लोक तुमच्यापासून दूर राहतील व लढाई न करतील आणि 
तुमच्याकडे समझोत्याचा हात पुढे करतील तर (अशा स्थितीत) 
अल्लाहने तुमच्याकरीता त्यांच्या विरूद्ध लढण्याचा मार्ग नाही ठेवला. 

. दुसरे काही असे लोक देखील तुम्हाला आढळतील, जे इच्छित 
असतील की, तुमच्याशी व आपल्या जमातीच्या लोकांशी निश्‍चिंत 
होऊन शांततेने रहावे. परंतु जेव्हा एखाद्या उपद्रवात (फितना 
फिसादात) त्यांना वळवले जाते तर त्यात तोंड खाली घालून उडी 
घेतात. मग असे लोक जर तुमच्या मुकाबल्यापासून हटणार नाहीत व 
समझोता करणार नाहीत आणि आपल्या हातांना रोखणार नाहीत तर 
ते जिथे सापडतील तिथे त्यांना धरा व ठार करा यांच्यावर हात 
उचलण्याकरीता आम्ही तुम्हाला उघड परवानगी दिली आहे. 

. (अजाणपणे) भूलचूक सोडल्यास, ईमानधारकाचे हे काम नाही की 
ईमानधारकाला ठार करावे आणि ज्याने एखाद्या मोमीन (ईमान 
राखणाऱ्या) ला चूकीने ही ठार केले, तर त्याला एका ईमानधारक 
(गुलामा) चा गळा (गुलामीच्या बंधनातून) सोडवावा लागेल आणि 
हत्येदंडाची संपूर्ण रक्‍कम ठार केल्या गेलेल्या इसमाच्या कुटुंबीयांना 
सोपवावी लागेल. परंतु जर त्या लोकांनी स्वतःच ही रक्‍कम माफ 
केल्यास गोष्ट वेगळी. मग जर हा ठार केला गेलेला मुसलमान 
एखाद्या अशा जमातीचा असेल जो तुमचा शत्रू असावा तर फक्त एक 
मुसलमान (गुलामा) चा गळा सोडवावा लागेल आणि जर हा ठार 
केला गेलेला एखाद्या अशा जनसमूहाचा होता, ज्याच्याशी तुमचा 
करार झालेला आहे तर रक्‍त सांडण्या मुळे दंडाची पूर्ण रक्‍कम मुत्यु 
झालेल्याच्या नातेवाईकांना द्यावी लागेल आणि एक ईमानधारक 
(गुलामा) चा गळा देखील सोडवावि लागेल. मग ज्याला गुलाम 
सोडविण्याची ताकत नसेल तर त्याला दोन महिन्यांचे लागोपाठ रोजे 
ठेवावे लागतील. ही तौबा (पश्चाताप पूर्ण क्षमा-याचना) असेल 
अल्लाहकडून अपराध माफ करविण्याची आणि अल्लाह फार चांगल्या 
प्रकारे जाणतो आणि तो हिकमतशाली आहे. 

93. आणि जो कोणी एखाद्या ईमान धारकाला जाणून बुजून ठार करील 

















9 


पि ची 











9 


1२० 






































4. अन-निसा 125 पारा 5 














9 


> 


9 


टा 


96. 


97. 


98. 


त्याची सजा जहन्नम आहे, ज्यात तो सदा सर्वदा राहील आणि 
त्याच्यावर अल्लाहचा प्रकोप झाला आणि अल्लाहने अशा माणसावर 
धिःक्काराचा मारा केला आणि त्याच्यासाठी मोठा जबरदस्त अजाब 
तयार करून ठेवला आहे. 





. हे ईमानधारकांनो! जेव्हा तुम्ही अल्लाहच्या मार्गात बाहेर पडाल तेव्हा 





नीट जांच पडताळ करून घेत जा आणि जो तुम्हाला सलाम करून 
बोलील, त्याला तू ईमानधारक नाहीस असे म्हणू नका. काय तुम्ही 
सुद्धा या जगाच्या जीवनाच्या साधन सामुग्रीची इच्छा करीत आहात? 
(तेव्हा जाणून घ्या की) अल्लाहजवळ भरपूर माले गनीमत (युद्धात 
हाती आलेल संपत्ती) आहे. तुम्ही सुद्धा यापूर्वी असेच होते, नंतर 
अल्लाहने तुमच्यावर उपकार केला. आता चांगली चौकशी करून घेत 
जा. अल्लाह तुमच्या सर्व कामांची खबर राखतो. 








. ईमानधारकांपैकी जे लोक वाजवी सबबीशिवाय घरी बसून राहतात 





आणि जे लोक प्राणाने व धनाने अल्लाहच्या मार्गात जिहादमध्ये भाग 
घेतात, दोन्ही एक सारखे नाहीत. अल्लाहने बसून राहणाऱ्यांपेक्षा त्या 
जिहाद करणाऱ्यांना मोठा दर्जा प्रदान केला आहे, जे अल्लाहच्या 
मार्गात प्राय व धनाची बाजी लावतात. नेक मोबदल्याचा वायदा तर 
सर्वाशीच आहे, परंतु जिहाद करणाऱ्यांचा मोबदला घरी बसून 
राहणाऱ्यांच्या तुलनेत श्रेष्ठतेच्या दृष्टीने अतिशय जास्त आहे. 

हे सर्व दर्जे अल्लाहतफे लाभतात जे त्याच्या क्षमा व कूपेस कारक 
आहेत आणि अल्लाह मोठा माफ करणारा, दया करणारा आहे. 
खात्रीने जे लोक स्वतः आपले नुकसान करण्या मागे लागून राहिले, 
त्यांचा जीव ताब्यात घेण्याकरीता जेव्हा फरिश्ते पोहोचले तेव्हा त्यांना 
विचारले की, हे तुम्ही कशा अवस्थेत भेटलेत? तेव्हा उत्तरा दाखल 
ते फरिश्त्यांना म्हणतात की, आम्ही जमीनीवर लाचार, विवश होतो. 
तेव्हा उत्तर देतांना फरिशते म्हणतात की, काय अल्लाहच्या जमीनीत 
एवढी व्यापकता (मोकळीक) नव्हती की, तुम्ही हिजरत करून कोठे 
दुसरीकडे निघुन गेले असते, तर अशा लोकांचे ठिकाण जहन्नम आहे 
आणि हे अतिशय वाईट ठिकाण आहे. 

मात्र जे पुरूष व स्त्रीया व मुले पराधीन (दुसऱ्याच्या ताब्यात) आहेत. 
मुलुखा बाहेर निघुन जाण्याची कसलीही सबब व साधन त्यांना 












































4. अन-निसा 126 पारा 5 














सापडत नाही आणि प्रवासाच्या मार्गाशीही ते बेखबर व अजाण आहेत 
(तर गोष्ट वेगळी). 

99. तर आशा आहे की, अशा लोकांना तर अल्लाह माफ करील आणि 
अल्लाह तर मोठा माफी देणारा आणि क्षमाशील आहे. 

100.आणि जो कोणी आपला देश सोडून अल्लाहच्या मार्गात निघाला, 
त्याला जमीनीत फैलाव व समृद्धीचे मोठ मोठ्या संधी (अवसर) 
मिळतील आणि जो कोणी आपले घर-दार सोडून अल्लाह आणि 
त्याच्या पैगंबाराकडे हिजरत करील, मग मार्गातच त्याला मरण आले 
तरीही त्याचा मोबदला अल्लाहकडे आहे. आणि अल्लाह मोठा माफ 
करणारा व मेहेरबान आहे. 

101.आणि जेव्हा तुम्ही जमीनीवर प्रवासाच्या अवस्थेत असाल किंवा 
तुम्हाला हे भय असेल की, इन्कारी लोक तुम्हाला त्रास देतील, तेव्हा 
नमाजमध्ये थोडे कमी केल्यास तुमच्यावर काही गुन्हा नाही. इन्कारी 
लोक तर खरोखर तुमचे उघड वैरी आहेत. 

102.लढाईच्या वेळी हे पैगंबर (स.)! जेव्हा तुम्ही ईमानधारकांमध्ये हजर 
असाल आणि त्यांना नमाज पढविण्याकरीता उभे असाल तर 
यांच्यातील एका जमातीने तुमच्यासोबत उभे रहावे आणि आपली 
हत्यारे जवळ राखावीत मग जेव्हा ही जमात सजदा करून घेईल 
तेव्हा तुमच्याजवळून तिने हटावे आणि दुसरी जमात जी अजून पर्यंत 
नमाज अदा करू शकली नाही यांच्या जागी येऊन तुमच्यासोबत 
तिने नमाज अदा करावी आणि यांनी देखील आपल्या बचावाची 
साधन सामुग्री आणि हत्यारे सोबत राखावीत. इन्कारी तर इच्छितात 
की कशाही प्रकारे तुम्ही आपली हत्यारे आणि युद्ध सामुग्रीपासून थोडे 
सुद्धा गाफील झाले की, त्यांनी तुमच्यावर अचानक हल्ला करून 
सर्वांनी मिळून तुटून पडावे. मात्र जर पावसाचा त्रास किंवा 
आजारपणा मुळे एखाद्या वेळी आपली हत्यारे उतरवून ठेवाल तर यात 
काही गुन्हा नाही. आणि तेव्हा सुद्धा बचावाची साधन-सामुग्री सोबतच 
राखत जा. यात शंका नाही की, अल्लाहने काफिरां (इन्कारी लोका) 
करीता अपमानदायक सजा तयार करून ठेवली आहे. 

103. मग जेव्हा नमाज अदा करून चुकाल तेव्हा उभे राहून, बसून, आणि 
लेटलेल्या स्थ्तित अल्लाहचे नाम-स्मरण जारी राखा. मग जेव्हा 






































4. अन-निसा 127 पारा 5 

















शांतता व समाधानाची स्थिती लाभेल, तेव्हा (दुरूस्तीपूर्वक) कायम 
राखा नमाजला. खात्रीने नमाज तर ईमान राखणाऱ्यांवर नियमित 
वेळेसह फर्ज (अनिवार्य) आहे. 

104. आणि तुम्ही या लोकांचा पाठलाग करण्यात सुस्त व कमजोर पडू 
नका जर तुम्ही त्रास यातना सहन करीत आहात तर हे लोकही 
तुमच्या प्रमाणे विनाआराम, यातना सहन करीत आहेत आणि तुम्ही 
तरी (हा त्रास सहन केल्या बद्दल) अल्लाहकडून मोबदल्याची आशा 
बाळगून कामात गुंतले आहात मात्र यांना अशी कोणतीही आशा नाही. 
अल्लाह सर्व काही जाणणारा, हिकमतशाली आहे. 

105. यात शंका नाही की, आम्ही तुमच्याकडे ग्रंथ अवतरीत केला सत्याच्या 

आधरावर, यासाठी की, लोकांच्या दरम्यान तुम्ही फेसला करू शकावे, 

त्या न्यायावर जो अल्लाहने तुम्हाला सांगितला आहे आणि तुम्ही 
धोकेबाज लोकांची तरफदारी करू नका. 

.आणि अल्लाहजवळ माफीची प्रार्थना मागत रहा. खात्रीने अल्लाह 

माफ करणारा आणि मेहेरबान आहे. 

.आणि अशा लोकांची तरफदारी करण्यात कसलीही हुज्जत घालू 

नका, जे आपल्या मनात धोका कपट राखतात. खात्रीने जे लोक 

धोकेबाज, विश्‍वास घातकी गुन्हेगार आहेत, अल्लाह त्यांच्याशी स्नेह 
राखत नाही. 

.लोकांपासून आपली अवस्था लपविण्यात मोठे तरबेज (माहिर) आहेत, 

परंतु अल्लाहपासून आपली दशा लपवूच शकत नाहीत. जेव्हा रात्री 

गुप्त मसलतीची गोष्ट अल्लाहच्या मर्जीविरूद्ध करतात, तेव्हा सुद्धा 
अल्लाह यांच्याजवळ हजर असतो. यांच्या सर्व कर्मांना अल्लाहने घेरा 
टाकला आहे. 

109.हे ईमानधारकांनो, ऐकता का? की तुम्ही या जगाच्या जीवनात अशा 
लोकांची तरफदारी करण्यात वाद विवाद केला, परंतु कियामतीच्या 
दिवशी यांच्या भांडणात कोण तडजोड करेल? आणि असा कोण आहे 
जो यांचा हिमायती बनू शकेल? 

110. आणि जो कोणी वाईट कर्म करील किंवा स्वतः आपले नुकसान 
करून घेईल, मग त्यानंतर अल्लाह जवळ माफीची प्रार्थना करील तर 
त्याच्यासाठी, अल्लाह माफ करणारा मेहेरबान दयाळू आहे. 

















10 


ठल) 


10 


ज्ञ 


10 


खळ 
































4. अन-निसा 128 पारा 5 

















111.आणि जो कोणी अपराध करील तर स्वतः आपलेच नुकसान करून 
घेईल आणि अल्लाह सर्व काही जाणणारा व हिकमतशाली आहे. 

112.आणि ज्याने अपराध व गुन्हा तर स्वतः केला आणि मग एखाद्या 
निरपराध माणसावर गुन्हयाचा आरोप ठेवला तर त्याने मोठे कुभाड 
रचले व उघडपणे पाप कमविले. 

113.आणि जर तुमच्यावर अल्लाहची दया-कूपा नसती तर त्यांच्यापैकी 
एका टोळीने तुम्हाला गैर समजात पाडण्याची युक्ति रचली होती 
आणि हे काय कोणाला चकमा देऊ शकतील, उलट आपल्या 
स्वतःलाच वाट चूकलेले बनवित आहेत. हे तुमचे काहीच बिघडवू 
शकणार नाहीत. आणि अल्लाहने तर तुमच्यावर ग्रंथ आणि हिकमत 
(बुद्धि चातुर्य) अवतरीत केले आणि तुम्हाला त्या गोष्टी शिकवल्या 
ज्या तुम्ही जाणत नव्हते आणि अल्लाहची तुमच्यावर फार मोठी कृपा 
आहे. 

114. (लोकांची बैठक आणि) त्यांच्या बहुतेक गुप्त सल्ला-मसलतीमध्ये 
कसलीही भलाई नसते. मात्र जर कोणी सदका (दान) देण्याची किवा 
नेक काम करण्या-करविण्याची गोष्ट मांडील व लोकांमध्ये सुधारणा 
होईल (आणि फूट पडू नये म्हणून एखादी गोष्ट गुप्त ठेवील) मग 
अशी सर्व कामे अल्लाहची रजामंदी (प्रसन्नता) प्राप्त करण्याच्या 
इराद्याने करील तर आम्ही अशा माणसाला फार मोठा मोबदला प्रदान 
करू. 

115.आणि जो कोणी पैगंबराच्या विरोधात जाईल वास्तविक सरळमार्ग 
त्याच्यावर स्पष्टपणे जाहीर झाला, तरीही तो ईमानधारकांच्या 
मार्गापासून वेगळ्या मार्गावर चालेल तर आम्ही सुद्धा त्याला ढील 
देऊन तिकडेच फेकून देऊ, जिकडे तो वळू लागला होता आणि 
त्याला मग जहन्नममध्ये टाकून देऊ आणि हे फारच वाईट ठिकाण 
असेल जिथे तो पोहचला. 

116.अल्लाह त्याला कधीही माफ करणार नाही, जो एखाद्याला त्याचा 
भागीदार बनविल, आणि याच्याशिवाय ज्याला इच्छिल माफ करील, 
आणि ज्याने अल्लाहसोबत कोणालाही सहभागी ठरविले तो मोठ्या 
दूरच्या मार्गभ्रष्टतेत जाऊन पडला. 

117.अल्लाहलासोडून स्त्री-रूपी देवतांना पुकारतात आणि ज्याचा धिःक्कार 















































4. अन-निसा 129 पारा 5 

















केला गेला त्या सैतानाच्या बोलाविण्यावर चालू लागतात. 

118.सैतानाचा अल्लाहने धिःक्कार केला. त्याने सांगितले होते की, मी 
आपला काल्पनिक हिस्सा (नकलीपणे) तुझ्या दासांकडून वसूल करीन. 

119.आणि त्यांना मार्गभ्रष्ट करीन आणि फार लांबचे सुचवीत राहीन की 
माझाही आदेश मानू लागावे, मग जनावरांचे कान फाडतील आणि मी 
त्यांना चकमा देईन की, ते अल्लाहच्या रचनेत फेर बदल करू 
लागतील आणि जो कोणी अल्लाहला सोडून सैतानला आपला दोस्त 
बनवील, तर तो उघडपणे नुकसानात बुडाला. 

120. सैतान यांच्याशी (खोटा) वायदा करतो आणि खोट्या कल्पना-विश्‍वात 
रमवितो अर्थात सैतानचे सर्व वायदे धोका आणि फसवणूकीशिवाय 
आणखी काहीही नाही. 

121. अशा लोकांचे ठिकाण जहन्नम आहे आणि तिथून पळून जाण्याचा 
कोणताही मार्ग त्यांना लाभू शकणार नाही. 

122.आणि जे लोक ईमानावर कायम राहिले आणि नेककर्म करीत राहिले, 
त्यांना आम्ही अशा जन्नतींमध्ये दाखल करू, ज्यांच्या खाली प्रवाह 
वाहत असतील. त्या ठिकाणी ते नेहमी काळ राहतील. हा अल्लाहचा 
वायदा आहे अगदी सच्चा. आणि अल्लाहपेक्षा अधिक सत्य गोष्ट 
आणखी कोणाची असेल? 

123.तुमच्या कल्पना इच्छेने काही होणार नाही आणि ग्रंथधारकांच्या 
कल्पना विलासाचेही काही महत्व नाही. तेव्हा जो कोणी वाईट कर्म 
करील त्याला त्याची सजा मिळेल आणि अल्लाहशिवाय यांना 
कोणीही आपला मित्र व मदतगार लाभणार नाही. 

124.आणि जो कोणी सत्कर्म करून येईल, मग तो पुरूष असो किवा स्त्री 
मात्र ईमानधारक असावा तर असेच लोक जन्नतमध्ये दाखल होतील, 
आणि कोणावरही तिळमात्र जुलूम होणार नही. 

125. आणि धर्मात त्या माणसाहून उत्तम कोण असेल, ज्याने अल्लाहच्या 
पुढे स्वतःला समर्पित केले आणि नेक कामास लागला. आणि इब्राहीम 
(अ.) च्या जनसमूहाच्या मार्गावर चालला जो सगळयांपासून वेगळा 
होऊन एकाच अल्लाहच्या बाजूने झाला होता आणि अल्लाहने देखील 
इब्राहीम (अ.) ला आपला मित्र बनविले. 

126. आणि आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, ते सर्व अल्लाहचेच 












































4. अन-निसा 130 पारा 5 














आहे आणि सर्व चीज वस्तुंना अल्लाहने आपल्या घेऱ्यात घेतले आहे. 

127.स्त्रीयोशी निकाह करण्याबाबतचा फतवा तुम्हाला विचारतात. तुम्ही 
सांगून टाका की, अल्लाह तुम्हाला याची परवानगी देतो आणि जे 
काही याच्यापूर्वी तुम्हाला ग्रंथामधून वाचून ऐकवले गेले आहे. अनाथ 
स्त्रींच्या विषयी आहे की, यांचा जो काही हक्क निघतो तो देत नव्हते 
आणि (त्यांची धन-दौलत किंवा रूप सौंदर्यामुळे) त्यांच्याशी निकाह 
सुद्धा करू इच्छिता (तेव्हा आता या परवानगी नंतर त्यांचा हक्‍क 
अदा करण्यात सुस्ती करू नये) आणि अनाथ लाचार मुलांबाबतही 
लक्षात ठेवा की, तुम्हाला अनाथांच्या बाबतीत न्यायाला धरून उभे 
रहायचे आहे. आणि जे नेक काम देखील तुम्ही कराल, ते अल्लाह 
जाणणारा आहेत. 

128. आणि जर एखाद्या स्त्रीला धाक पडला असेल आपल्या पतीशी भांडण 
तंटा झाल्याने किंवा मन उबगल्याने पती उपेक्षा करीत असेल तर 
दोघांनी आपसात संधी-समझोता करून घेतल्यास त्या दोघांवर काही 
गुन्हा नाही. आणि समझोत्यामध्ये शुभ मंगलता आहे मनाचा झुकाव 
संकुचितपणा कडे होत असला तरी उपकार करीत रहा आणि 
अल्लाहचे भय राखून वागत रहा आणि हे सत्य जाणा की, अल्लाहला 
तुमच्या प्रत्येक कर्मांची खबर आहेत. 

129.तुम्ही इच्छा बाळगूनही एकाच वेळी अनेक स्त्रीयांशी एक सारखी 
वागणूक ठेवू शकणार नाहीत तेव्हा असेही करू नये की एकीच्या 
कडेच जास्त झुकावे आणि दुसरीला निराधार लटकवून ठेवावे आणि 
जर तुम्ही सुधारना कराल व अल्लाहची भीती राखल तर निश्‍चितच 
अल्लाह माफ करणारा आणि दया करणारा आहे. 

130.तरीही (निभाव न झाला व) दोन्ही अलग झाले तर अशा स्थितीतही 
अल्लाह प्रत्येकाला दुसर्‍याच्या मोहताजीपासून वाचवील. अल्लाह 
मोठी व्यापकता आणि हिकमत राखणारा आहे. 

131.आणि आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, सर्व अल्लाहचे आहे, 
खात्रीने आम्ही ताकीद फर्माविली होती त्या लोकांना ज्यांना 
तुमच्यापूर्वी आकाशी ग्रंथ मिळाला होता आणि तुम्हाला सुद्धा हीच 
ताकीद आहे की अल्लाहची नाफरमानी (आज्ञा भंग) करण्यापासून दूर 
रहा. आणि जर न मानाल तर खात्रीने आकाशांमध्ये व जमीनीवर 















































4. अन-निसा 131 पारा 5 














सर्वच्या सर्व फक्त अल्लाहचे आहे. अल्लाहला कोणाचीही थोडी सुद्धा 
पर्वा नाही आणि गरज नाही. तो तर सर्व प्रकारे स्तुति-प्रशंसा करण्या 
योग्य आहे. 

132.आणि अल्लाहचे आहे, जे काही आकाशांमध्ये व जमीनीवर आहे आणि 
कार्य पूर्ण करण्याकरीता अल्लाह पुरेसा आहे. 

133.लोक हो! त्याने फेसला केला तर तुम्हाला येथून हटवून देईल आणि 
(तुमच्या जागी) दुसऱ्यांना घेऊन येईल. अर्थात अल्लाहला हे सर्व 
करण्याची ताकत व सामर्थ्य आहे. 

134.ज्या कोणाला केवळ या जगाच्या लाभाची इच्छा आहे (त्याने जाणून 
घ्यावे की) अल्लाहजवळ तर लोक-परलोक दोन्हीचा लाभ आहे आणि 
अल्लाह सर्व काही ऐकणारा आणि सर्व काही पाहणारा आहे. 

135.हे ईमानधारकांनो! न्यायावर मजबूतपणे कायम रहा, मग यात तुमचे 
स्वतःचे नुकसान होवो किंवा माता पित्याचे अथवा नातेवाईकांचे 
कोणत्याही परिस्थितीत अल्लाहकरीता गवाही द्या. कोणी श्रीमंत असो 
किंवा गरजावान तर अल्लाह तुमच्यापेक्षा जास्त त्यांचा हित चिंतक 
(भले इच्छिणारा) आहे. न्याय करतांना मनोकामनेच्या मागे चालू नका. 
जर तुम्ही अस्पष्ट किंवा बाजू घेऊन पक्षपाताची गोष्ट कराल तर 
आठवण ठेवा, कोणत्याही स्थितीत अल्लाह तुमच्या सर्व कर्माची खबर 
राखतो. 

136. हे ईमानधारकांनो! आपल्या ईमानावर मजबूतपणे स्थीर रहा. 
अल्लाहवर आणि त्याच्या पैगंबरावर आणि त्या ग्रंथावरही, जो 
अल्लाहने आपल्या पैगंबरावर अवतरीत केला आहे, आणि ईमान राखा 
त्या ग्रंथावरही जो त्याने याच्यापूर्वी उतरविला होता आणि ज्याने 
इन्कार केला अल्लाहचा व फरिश्त्यांचा व त्याच्या ग्रंथांचा व त्याच्या 
पैगंबरांचा आणि आखिरतच्या दिवसाचा तर तो वाट चुकून भटकंतीत 
फार दूर निघून गेला. 

137. यात शंका नाही की जे लोक ईमान स्वीकारल्या नंतर इन्कारी झाले 
मग पुन्हा ईमानधारक झाले मग पुन्हा इन्कारी झाले मग इन्कार 
करण्यात पुढे जात राहिले, अल्लाह त्यांना माफ करणार नाही आणि 
त्यांना सरळ मार्गही दाखविणार नाही. 

138. दांभिक (ढोंगी) जे दुतोंडी लोक आहेत, त्याना दु:खदायक सजेची 









































4. अन-निसा 132 पारा 5 














खुशखबरी द्या. 

139. हे असे लोक आहेत की ईमान धारकांना सोडून इन्कार करणाऱ्यांना 
आपला दोस्त व साथी बनवितात. काय ते त्यांच्याशी मैत्री करून 
मान मर्तबा मिळवू इच्छितात? खात्रीने, मान सन्मान तर सर्वच्या सर्व 
अल्लाहकरीता आहे. 

140. आणि खात्रीने, अल्लाहने आपल्या ग्रंथात तुमच्यावर आदेश उतरविला 
की, जेव्हा तुम्ही हे ऐकाल की, अल्लाहच्या आयतींचा (वचनांचा) 
इन्कार केला जात आहे किंवा अल्लाहच्या आयतींची थट्टा-मस्करी 
उडवली जाते, तेव्हां त्यांच्यासोबत मुळीच बसू नका. येथ पावेतो की, 
त्यांनी दुसऱ्या गोष्टीवर बोलू लागावे, अन्यथा तुम्ही सुद्धा त्यांच्या 
सारखे होऊन जाल. यात थोडी सुद्धा शंका नाही की, अल्लाह 
दांभिक (ढोंगी) लोकांना आणि काफिरांना जहन्नममध्ये एकाच ठिकाणी 
एकत्र करणार आहे. 
.हे मुनाफिक (अर्थात दुतोंडी लोक) तर संधीची वाट पहात बसले 
आहेत. जर तुम्हाला अल्लाहतर्फे विजय मिळाला तेव्हा म्हणतील की, 
काय आम्ही तुमच्या सोबत नव्हतो? आणि जर इन्कारी लोकांना 
(तात्पुरत्या विजयाचा काही भाग हाती लागला तर त्यांना 
(खुशामतीने) म्हणतात की, काय आम्ही तुमच्यावर (रक्षणासाठी) घेरा 
टाकला नव्हता (या नंतरही) ईमानधारकांच्या मारापासून आम्ही 
तुम्हाला वाचविले. चांगले ऐकून घ्या की, यांचा आणि तुमचा खरा 
फैसला तर अल्लाह, कियामतीच्या दिवशी करील. आणि अल्लाह तर 
ईमानधारकांच्या विरूद्ध इन्कारी लोकांना कदापि ताकतवर होऊ 
देणार नाही. 

142.मुनाफिक (ढोंगी) लोक अल्लाहला धोका देतात, अल्लाह तर त्यांच्या 
फसवणूकीत त्यांनाच फसवून टाकील. आणि जेव्हा नमाजसाठी उभे 
राहतात, तेव्हा मोठ्या जड मनाने कसे तरी उभे राहतात, ते सुद्धा 
लोकांना दाखविण्यासाठी, अल्लाहचे थोडे स्मरण करतात. 

143.मध्येच अधर लटकत दुविधा ग्रस्त आहेत, ना यांच्याकडे झालेत ना 
त्यांच्याकडचे होऊ शकले, आणि ज्याला अल्लाह मार्गापासून दूर 
फेकून देईल, त्याच्याकरीता तुम्हाला मार्ग कदापि मिळणार नाही. 

144.हे ईमानधारकांनो! तुम्ही ईमानधारकांना सोडून इन्कार करणाऱ्यांना 

















14 


कयी 









































4. अन-निसा 133 पारा 6 














आपला दोस्त बनवू नका काय तुम्ही अल्लाहतफे शिक्षा प्राप्तीचा 
उघड आरोप स्वतःवर लादून घेऊ इच्छिता? 

145. यात शंका नाही की, मुनाफिक लोक जहन्नमच्या खालच्या दर्जात 
असतील आणि तुम्हाला त्यांचा कोणीही सहाय्यक व मदतगार दिसून 
येणार नाही. 

146. परंतु जे तौबा करतील आणि आपल्या आचरणात सुधारणा करतील 
आणि अल्लाहच्या कूपेचा आसरा धरतील आणि आपला दीन-धर्म 
अल्लाहकरीता निर्भळ करून घेतील, तेव्हा हे लोक ईमानधारकांचे 
साथीदार मानले जातील आणि अल्लाह, फार लवकर ईमान धारकांना 
फार मोठा मोबदला प्रदान करील. 

147. जर तुम्ही आभार मानले आणि ईमानावर मजबूतीने टिकून राहिले तर 
तुम्हाला सजा देऊन अल्लाह काय करील? आणि अल्लाह तर मोठा 
कदर करणारा आणि सर्व काही जाणणारा आहे. 

148. 

जुलुम (अत्याचार) झाला 

अल्लाह तर सर्व काही ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

149. जर तुम्ही चांगली कामं जाहीरपणे केली किवा गुप्तपणे, किंवा 
कोणाची दुष्ट गोष्ट माफ केली तर जाणून असा की, अल्लाह फार 
मोठी ताकत राखत असतानाही माफ करत राहतो. 

150.खात्रीने, जे लोक अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरांचे इन्कारी आहेत 
आणि असा इरादा करतात की अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरांच्या 
दरम्यान फरक करावा आणि असे सांगतात सुद्धा की, आम्ही काहींना 
मानणार आणि काहींना मानणार नाहीत आणि ते इच्छितात की, 
इन्कार आणि ईमान यांच्या दरम्यान एक वेगळा मार्ग काढावा. 

151.असे लोक तर पक्के काफिर आहेत आणि आम्ही अशा इन्कारी 
लोकांकरीता अपमानदायक सजा तयार करून ठेवली आहे. 

152. आणि जे लोक ईमान राखतील अल्लाहवर आणि त्याच्या पैगंबरावर, 
आणि समस्त पैगंबरांपैकी कोणा एकाच्या बाबतही फरक मानणार 
नाही तर अशाच लोकांना अल्लाह मोबदला प्रदान करील. आणि 
अल्लाह तर माफ करणारा दयावान आहे. 

153. ग्रंथधारक विचारतात की, त्यांच्यावर आकाशातून (लिहिलेला) ग्रंथ 



































4. अन-निसा 134 पारा 6 














उतरवून दाखवा. मूसा (अ.) जवळ तर यापेक्षाही मोठ-मोठ्या मागण्या 
अशा लोकांनी केल्या आहेत. येथ पर्यंत म्हणाले की, अल्लाहला 
आमच्यासमोर दाखवा. त्यांच्या या जुलूमापायी त्यांच्यावर वीज 
कोसळली, मग अनेक निशाण्या पोहचल्यानंतरही गायीच्या वासराला 
धरून बसले आणि त्याची पूजा करू लागले तरीदेखील आम्ही माफ 
करीत राहिलो, आणि आम्ही तर मूसा (अ.) याला उघड आणि स्पष्ट 
प्रमाण दिले होते. 

154. आणि आम्ही त्यांच्याकडून वचन घेण्याकरीता तूर पर्वत त्यांच्यावर अधर 
लटकवून ठेवला आणि आम्ही हा आदेश दिला की, शहराच्या प्रवेश- 
द्वारातून अल्लाहला सजदा करीत दाखल व्हा, आणि आम्ही त्यांना हा 
आदेशही दिला की, शनिवारच्या दिवशी कसलाही अतिरेक करू 
नका, आणि आम्ही त्यांच्याकडून अगदी पक्के वचन घेतले. 

155. मग त्यांनी आमच्याशी जो वचनकरार केला होता त्यापासून फिरले 
आणि अल्लाहच्या आयतींचा इन्कार करू लागले. येथ पावेतो की, 
अल्लाहच्या पैगंबरांना नाहक ठार मारले आणि अशीही बडबड करू 
लागले होते की, आमची मने पडद्या मागे आहेत. असे नाही, तर 
अल्लाहने त्यांच्या इन्कार करण्यापायी त्यांच्या हृदयांना मोहरबंद केले. 
तेव्हा त्यांच्यापैकी फार थोडेच लोक ईमान राखतील. 

156. आणि त्यांच्या इन्कारामुळे व मरीयमबाबत, जी मोठी कलंकीत 
करणारी गोष्ट ते बोलले होते आम्ही त्यांच्यावर धिःक्काराचा वर्षाव 
केला. 

157.आणि त्यांचा हा खोटा दावा की, आम्ही ठार केले मरीयमचे पुत्र ईसा 
मसीह (अ.) ला जो अल्लाहचा रसूल पैगंबर होता, वास्तविक ना ते 
त्याला ठार करू शकले आणि ना सुळावर चढवू शकले, परंतु 
त्यांच्यापुढे ईसा (अ.) चा चेहरा बनला, ज्याबाबत ते संशयात पडले 
आणि जे लोक याबाबतीत अनेक मतभेदाच्या गोष्टी करतात, त्या सर्व 
शंका-संशयाच्या गोष्टी आहेत, याविषयी त्यांना कसलेही ज्ञान आणि 
उचित खबर नाही. फक्त कल्पनेच्या आधारावर चालतात आणि हीच 
खरी हकीकत आहे की, ईसा मसीह (अ.) ला ते मुळीच ठार करू 
शकले नाही. 

158.मात्र अल्लाहने ईसा मसीह (अ.) ला आपल्याकडे उंचावर उचलून घेतले 
































4. अन-निसा 135 पारा 6 














आणि अल्लाह मोठा जबरदस्त प्रभावशाली आणि महाज्ञानी आहे. 

159. ग्रंथधारकांपैकी कोणी असा नसेल जो आपल्या मृत्युअगोदर ईसा (अ.) 
वर ईमान न राखील आणि कियामतीच्या दिवशी स्वतः ईसा (अ.) या 
ग्रंथधारकांच्या (चुकीच्या श्रद्धे) विरूद्ध साक्ष देतील. 

160.या यहूदी बनलेल्या लोकांच्या जुलुमामुळे आणि अल्लाहच्या 
मार्गापासून अनेक लोकांना अडविल्या मुळे आम्ही (नाराज होऊन) 
किती तरी वस्तूंना त्यांच्याकरीता हराम (अवैध) केले, जे यापूर्वी 
हलाल (वैध) होत्या. 

161.आणि त्यांच्या व्याज घेण्यामुळे वास्तविक त्यांना याची मनाई केली 
गेली हाती, आणि लोकांची धन-दौलत नाहक हडप करण्यामुळे 
(त्यांच्यावर फार नाराज होऊन आम्ही असे केले) आणि यांच्यातले जे 
इन्कारी आहेत, तर त्यांच्याकरीता आम्ही दुःखदायी अजाब (भयंकर 
शिक्षा) तयार करून ठेवला आहे. 

162.मात्र यांच्यापैकी ते लोक जे उचित ज्ञानावर अटळ आहेत आणि 
त्यांच्यापैकी ईमानधारकही मानतात त्या ग्रंथाला, जो तुमच्यावर 
उतरविला गेला आणि तुमच्यापूर्वी जे काही अवतरीत केले गेले, 
त्यावरही ईमान राखतात आणि नमाजावर कायम आहेत व जकात 
देणारे आहेत आणि अल्लाहवर व आखिरतच्या दिवसावर ईमान 
राखतात, अशांना आम्ही तो मोबदला देणार जो फार मोठा असेल. 

163.आम्ही वही पाठविली तुमच्याकडे, जसे वही पाठविली होती नूह (अ.) 
कडे आणि त्यांच्या नंतर पैगंबरांकडे आणि आम्ही वही केली होती 
इब्राहीम (अ.) इस्माईल (अ.) आणि इसहाक (अ.) कडे आणि याकूब 
(अ.) कडेही आणि त्यांच्या संततीकडे, आणि ईसा (अ.) आणि अय्यूब 
(अ.) आणि यूनुस (अ.) आणि हारून (अ.) आणि सुलैमान (अ.) कडे 
आणि आम्ही दाऊद (अ.) यांना जबूर प्रदान केले. 

164.आणि याच्यापूर्वी आम्ही अनेक पैगंबरांचे अहवाल तुम्हाला सांगितले 
आहे आणि बहुतेक पैगंबराच्या घटना आम्ही तुम्हाला सांगितल्या 
नाही, आणि अल्लाहने मूसा (अ.) शी संभाषण केले बातचीत करून. 

16.या सर्व पैगंबरांना खुशखबर देणारे आणि भिती दाखविणारे बनवून 
पाठविले, यासाठी की, पैगंबरांच्या आगमना नंतर मानवांची अल्लाहवर 
कोणतीही हुज्जत (प्रमाण) बहाणा बाकी राहू नये. आणि अल्लाह तर 












































4. अन-निसा 136 पारा 6 














मोठा जबरदस्त हिकमतशाली आहे. 

166.परंतु अल्लाह यावर स्वतः साक्षी आहे की, जे तुमच्यावर उतरविले 
गेले, ते अल्लाहने आपल्या ज्ञानाने अवतरीत केले आणि फरिश्तेही 
साक्ष देतात आणि (सत्याची साक्ष) देण्याकरीता अल्लाहच पुरेसा आहे. 

167. ज्या लोकांनी इन्कार केला, आणि अल्लाहच्या मार्गात चालण्यात 
अडखळले, असे लोक चुकीच्या रस्त्यामध्ये फार दूर निघून गेले. 

168. निःसंदेह, ज्या लोकांनी इन्कार केला, आणि जुलूम केले, अल्लाह 
त्यांना कधीही माफ करणार नाही आणि त्यांना मार्गदर्शनाची पद्धतही 
सांगणार नाही. 

169.मात्र अशा लोकांना जहन्नमचा मार्ग जरूर मिळेल, ज्यात ते सदा 
सर्वदा राहतील, आणि ही गोष्ट अल्लाहकरीता फार सोपी आहे. 

170.हे मानवांनो! तुमच्याजवळ तुमच्या पालनकर्त्यातफे रसूल (पैगंबर) 
येऊन पोहचला उचित गोष्टीसह, तेव्हा आता ईमान आणाल तर 
तुमचे भले होईल आणि जर मानत नसाल तर चांगले समजून घ्या 
की, आकाशांचे व जमीनीचे सर्वकाही केवळ अल्लाहचे आहे; आणि 
सर्वश्रेष्ठ अल्लाह तर मोठा ज्ञानी व मोठा तत्त्वदर्शी आहे. 

.ग्रंथधारकांनो, तुम्ही आपल्या धर्माच्या बाबतीत मर्यादेपुढे जाऊ नका 

आणि अल्लाहच्या महानतेबाबत सत्याशिवाय दुसरे काही बोलू नका. 

ईसा मसीह (अ.) मरीयमचे पुत्र होते आणि अल्लाहचे रसूल पैगंबर 
आणि त्याची वाणी (शुभ वार्ता) होते, जी अल्लाहने मरीयमकडे 
पाठविली होती, आणि त्याच्या जवळच्या आत्म्यांपैकी एक आत्मा होते. 
तेव्हा तुम्ही ईमान राखा अल्लाहवर आणि त्याच्या पैगंबरांवर. तीन 
म्हणू नका आणि ही हरकत सोडून द्याल तर तुमचे भले होईल. 
अल्लाह तर फक्त एक एकटा माबूद (पूजनीय) आहे. आणि मूल-बाळ 

असण्याच्या ऐबापासून मुक्‍त आहे, (आणि का असू नये) आकाशाचे व 

जमीनीचे सर्वकाही याच एकट्याची मालमत्ता आहे आणि अल्लाह तर 

आपल्या कामाची खबर राखण्यास एकटाच पुरेसा आहे. 

172.मसीह (अ.) असो किंवा अगदी जवळचे फरिश्ते असोत, कोणालाही 
अल्लाहचा बन्दा (दास) बनून राहण्यापासून इन्कार असू शकत नाही 
आणि ज्याने देखील अल्लाहच्या उपासनेचा इन्कार केला आणि 
आपला मोठेपणा दाखविला, तर अल्लाह आपल्यासमोर हजर होण्यासाठी 

















17 


जळ 




















4. अन-निसा 137 पारा 6 














होण्यासाठी सर्वांना एकत्र जमा केल्याशिवाय राहणार नाही. 

173.मग जे लोक ईमानावर कायम राहिले आणि नेक आचरण करून 
आले असतील तर त्यांना त्यांचा मोबदला भरपूर मिळेल आणि 
अल्लाह आपल्या कृपेने आणखी जास्त देईल; आणि ज्यांनी इन्कार 
केला व आपला मोठेपणा दाखवित राहिले तर अल्लाह त्यांना 
अतिशय दुःख देणारा अजाब (सजा यातना) देईल. 

174.आणि या लोकांना अल्लाहसमोर एखादा दुसरा आपला मित्र वा मदत 
करणारा लाभणार नाही. 

175.हे मानवांनो! तुमच्याजवळ तुमच्या पालनकर्त्यातफे फार मोठे प्रमाण 
येऊन पोहचले आहे, आणि आम्ही तुमच्याकडे स्पष्ट असा प्रकाश 
अवतरीत केला आहे. 

176.आता जे लोक अल्लाहवर ईमान राखतील आणि या प्रमाणास 
मजबूतपणे धरून ठेवतील तर सर्वश्रेष्ट अल्लाह लवकरच त्यांना 
आपल्या कृपा-छत्रात दाखल करील; आणि त्यांच्यावर आपली दया 
कृपा करील व आपल्याकडे येण्याच्या सरळ मार्गावर चालवून त्यांना 
ध्येय मजली पर्यंत पोहोचवील. 

177. तुम्हाला फतवा विचारता कलाला विषयी (अर्थात असा मयत, ज्याचे 
आई-बाप आणि संतान नसावी) तुम्ही सांगा की, अल्लाह तुम्हाला 
कलाला विषयी आदेश देतो की, जर असा एखादा पुरूष मरण पावेल 
ज्याला मुल बाळ नसावे आणि त्याला एक बहीण असावी तर त्याच्या 
अर्ध्या संपत्तीवर तिचा हक्क असेल, अशा प्रकारे बहीण मरण 
पावल्यास आणि तिला मूल-बाळ नसेल तर त्या बहीणीच्या सर्व 
संपत्तीचा वारस तिचा भाऊ ठरेल. मग जर या प्रकारच्या मयत 
इसमाला दोन बहीणी असतील, तर त्याने मागे सोडलेल्या 
संपत्तीमधून या दोघी बहीणीना दोन तृतियांश हिस्सा मिळेल आणि 
जर अशा मयत इसमाला अनेक भाऊ व अनेक बहीणी असतील तर 
या स्थितीत पुरूषाला स्त्रीपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळेल. आता अल्लाहने 
फर्माविले, तेव्हा भटकत फिरू नका, आणि अल्लाह तर प्रत्येक 
गोष्टीचे खूप चांगले ज्ञान राखणारा आहे. 



































5. अल-मायदा 138 पारा 6 














न्न 


5. अल-मायदा 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 120 आयती आणि 16 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे ईमान राखणाऱ्यांनो! आपले वचन-करार पूर्ण करा. तुमच्याकरीता 


चरणारे चार पायाचे पाळीव पशू अर्थात गुरे ढोरे हलाल (वैध) केले 
गेले आहेत, परंतु जे हराम (अवैध) आहेत, त्यांच्या विषयीही तुम्हाला 
पुढे वाचून ऐकविले जाईल, आणि हे ही ऐकून घ्या की, हज्जच्या 
वेळी एहरामच्या स्थितीत शिकार हलाल नाही. खात्रीने, अल्लाह जो 
इरादा फर्मावितो, त्याचा फेसला सादर करतो. 





. हे ईमानधारकांनो! अल्लाहचे प्रतिक (चिन्हह असलेल्या वस्तूंचा 


अनादर (बेअदबी) करू नका आणि आदरणीय महिन्यांचा मान राखा 
आणि कुर्बानीची जनावरे व अल्लाहच्या नियाज नजराण्यासाठी 
असलेली ती जनावरे, ज्यांच्या गळयात सर्वश्रेष्ठ अल्लाहला अर्पण 
केल्याचे निशाण म्हणून पट्टे बांधले असावेत, त्यांचा आदर ठेवा. हे 
लोक आपल्या पालनकर्त्याची कूपा व त्याचीमर्जी प्राप्त करण्यासाठी 
येतात. आणि जेव्हा एहरामची अवस्था पूर्ण कराल तेव्हा शिकार करू 
शकता आणि एखाद्या जमातीशी वैर असल्यामुळे की त्यांनी तुम्हाला 
आदराच्या मस्जिदीत येण्यापासून रोखले होते, त्यांच्यावर जोर जुलूम 
करण्याचा गुन्हा मुळीच करू नका. नेकी व सदाचाराच्या कामात 
एकमेकांना साथ द्या आणि गुन्हा व अतिरेकाच्या कामात साथ देऊ 
नका. अल्लाहला भीत रहा, कारण अल्लाहची पकड मोठी सक्त आहे. 











. आता ऐका, तुमच्यासाठी हराम (अवैध) केले गेले आहे मृत जनावर 


आणि रक्‍त व डूकराचे मांस आणि ज्या जनावरावर अल्लाहच्याशिवाय 
दुसऱ्याचे नाव घेतले गेले असेल, तेही हराम आहे, आणि गळा दाबून 
जे जनावर मारले गेले असेल किंवा ठोस लागून मेले असेल, किंवा 
उंचा-वरून पडून मेले असेल, किंवा दुसऱ्या जनावराने शिंग मारून 
ठार केले असेल (अशी सर्व जनावरे हराम आहेत) आणि (ती जनावरे 
सुद्धा हराम आहेत) ज्याला एखाद्या हिंसक प्राण्याने फाडून खाल्ले 
असेल, परंतु त्यात जीव बाकी असेल व जिबह करून घ्याल तर 
गोष्ट वेगळी आहे आणि जे एखाद्या देव दगड, कबरींच्या स्थानावर 























5. अल-मायदा 139 पारा 6 














बळी दिले जाईल तर तेही हराम आहे आणि ज्याची वाटणी केली 
जावी जुगार सट्ट्याप्रमाणे जाणून घेण्याकरीता फांसे टाकले जावे, ही 
सर्व कामे अपराधाची आहेत. आज तुमच्या दीन-धर्माद्वारे इन्कार 
करणाऱ्यांची आस तुटली (आणि ते निराश झाले) आता त्यांना 
कधीही भिऊ नका, फक्त माझेच भय बाळगत रहा, आज मी 
तुमच्याकरीता तुमच्या दीन-धर्माला पूर्ण केले आणि आपली देणगी 
(कृपा) तुमच्यावर पूर्ण केली आणि तुमच्याकरीता केवळ इस्लाम धर्म 
मान्य करून राजी झालो आहे. तर जो कोणी मनुष्य भुकेने लाचार 
झाला असेल आणि गुन्हयाकडे झुकण्याचा त्याचा इरादा नसेल 
तर अल्लाह खात्रीने माफ करणारा आणि मेहेरबान आहे. 

4. तुम्हाला विचारतात की, त्यांच्याकरीता काय हलाल केले गेले आहे. 
तुम्ही सांगा की, तुमच्याकरीता सर्व पवित्र-शुद्ध व साफ सुथऱ्या वस्तू 
हलाल केल्या गेल्या आहेत. आणि तुम्ही जे शिकारी प्राण्यांना 
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देऊन शिकार जखमी करण्यासाठी सोडता, जसे 
अल्लाहने तुम्हाला शिकविले आहे, तर (तुम्ही) खाऊ शकता त्यातून 
जे शिकारी जनावरांनी तुमच्याकरीता शिकार जखमी करून रोखून 
ठेवले असेल, मात्र अल्लाहचे नाव त्यावर जरूर घेत जा आणि 
अल्लाहचे अधिक भय राखा. खरी गोष्ट अशी की, अल्लाहला हिशोब 
घेण्यास थोडाही उशीर लागणार नाही. 

5. आज तुमच्याकरीता सर्व स्वच्छ पवित्र वस्तू हलाल केल्या गेल्या 
आहेत आणि त्या लोकांचे जेवणही तुमच्याकरीता हलाल आहे, ज्यांना 
तुमच्यापूर्वी ग्रंथ दिला गेला होता आणि तुमचे जेवणही त्यांच्याकरीता 
हलाल आहे, आणि सुशील सदाचारी ईमानधारक स्त्रीया 
तुमच्याकरीता हलाल आहेत आणि ग्रंथधारकां मधल्या नेक, सदाचारी 
स्त्रीया तुमच्याकरीता हलाल आहेत, या शर्तीवर की, तुम्ही त्यांचा 
महेर (स्त्रीनन) अदा करावा आणि निकाह बंधनात आणून संसार 
करण्याचा इरादा असावा. केवळ मौज-मस्ती करीता किंवा लपून 
दोस्ती करण्याची परवानगी नाही. तरीही जो ईमान राखून इन्कार 
करू लागला तर त्याचे सर्व आचरण वाया गेले आणि आखिरतमध्ये 
असा मनुष्य नुकसान उचलणाऱ्यांपैकी असेल. 

6. हे ईमान राखणाऱ्यांनो! जेव्हा तुम्ही नमाजकरीता उभे राहायची तयारी 



































5. अल-मायदा 140 पारा 6 

















कराल, तेव्हा आपल्या चेहऱ्यांना धुऊन घेत जा आणि आपल्या दोन्ही 
हातांना कोपरा (कुहनी) पर्यंत धुऊन घ्या आणि आपल्या डोक्यावरून 
हात फिरवा (अर्थात ओल्या हातांनी) आणि आपल्या पायांना घोट्या 
(टखना) पर्यंत धुवून घ्या आणि जर आंघोळीची आवश्यकता असेल 
म्हणजे जनाबत (स्त्री सहवासा नंतर) च्या स्थितीत असाल तर ती 
अपवित्रता दूर करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे स्नान करून स्वच्छ शुद्ध 
पवित्र व्हा. आणि आजारी असाल किंवा प्रवासात असाल किंवा 
तुमच्यापैकी एखादा शौचास जाऊन आला असेल किंवा तुम्ही स्त्री- 
सहवास केला असेल, मग पाणी मिळत नसेल तर तयम्मुम करा 
स्वच्छ मातीने अर्थात त्या मातीवर हात मारून आपल्या चेहर्‍यावर 
हातांवर फिरवा, तुम्हाला अडचणीत टाकण्याचा अल्लाह इरादा राखत 
नाही, परंतु तो तर असे इच्छितो की, तुम्हाला स्वच्छ-पाक राहण्याची 
सवय पडावी, यासाठी की तुमच्यावर आपली कूपा-देणगी पूर्ण करावी 
की तुम्ही त्याचे आभार मानणारे बनून रहावे. 











. अल्लाहची जी कृपा देणगी तुमच्यावर होत राहिली आहे, तिची 


आठवण राखा आणि अल्लाहशी तुम्ही केलेला वचन-करार विसरू 
नका, जेव्हा तुम्ही (ईमान राखून) सांगितले की, आम्ही ऐकले व मान्य 
केले, तेव्हा आता अल्लाहचा आज्ञा भंग करण्यापासून प्रत्येक प्रकारे 
दूर रहा. यात शंका नाही की, अल्लाह तर मनात लपलेल्या 
गोष्टींनाही जाणतो. 











. हे ईमानधारकांनो! अल्लाहकरीता न्यायाची साक्ष देण्याकरीता उभे 


व्हा; आणि एखादा लोक समुदाय तुमचा शत्रू बनला तर त्याच्याशी 
असलेल्या दुश्मनीत न्याय सोडून देण्याचा गुन्हा करू नका, उलट 
प्रत्येक स्थितीत न्याय-नितीवर कायम रहा कारण तकवा (अल्लाहचे 
भय राखून केलेले आचरण) प्राप्त करण्याचा हाच मार्ग जवळचा आहे. 
तेव्हा अल्लाहची आज्ञाभंग करण्यापासून दूर रहा आणि जे काही 
तुम्ही करता अल्लाहला ते माहित आहे. 








. अल्लाहने ईमानधारक लोकांशी, जे नेक कर्म करतात, अपराधांना 


माफी देण्याचा आणि फार मोठा मोबदला देण्याचा वायदा केला आहे. 


. आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला, आणि आमच्या आयतींना खोटे 


जाणले, तर असे लोक आगीच्या ढिगाऱ्यामध्ये बंद केले जातील. 

















5. अल-मायदा 141 पारा 6 














11. 


हे ईमान राखणाऱ्यांनो! अल्लाहच्या त्या कूपा देणगीची आठवण 
राखा, जेव्हा एका जनसमूहाने तुमच्यावर हात टाकण्याचा इरादा 
केला होता की, अल्लाहने तुमच्या मुकाबल्यात त्यांचे हात रोखले. 
केवळ अल्लाहलाच भीत रहा आणि ईमानधारकांनी तर केवळ 
अल्लाहवर भरोसा ठेवला पाहिजे. 





. आणि अल्लाहने बनी इस्राईल कडूनही असाच वचन-करार घेतला 


होता, आणि आम्ही त्यांच्यात बारा सरदार नेमून दिले होत. आणि 
अल्लाहने असे फर्माविले की, मी तुमच्यासोबत आहे जर तुम्ही नमाज 
कायम राखाल व जकात देत राहाल आणि माझ्या पैगंबरांवर ईमान 
राखाल व त्यांना साथ द्याल आणि अल्लाहला चांगल्या प्रकारे कर्ज 
देत रहाल, तर मी तुमच्या अपराधांना माफ करीन आणि तुम्हाला 
अशा जन्नतीमध्ये दाखल करीन, ज्यांच्या खाली झरे वाहत असतील. 
या नंतरही जो तुमच्यापैकी इन्कारी झाला तो उचित मार्गापासून दूर 
झाला. 








. मग जेव्हा त्यांनी आपला वचन-करार तोडून टाकला, तेव्हा आम्ही 


त्यांच्यावर धिःक्काराचा मारा केला व त्यांची मने कठोर केली. आता 
हे अल्लाहच्या वाणीच्या अर्थाला बदलून हेरा फेरीचे काम करीत 
आहेत. (म्हणजे मूळ गोष्टीला उलटा पालट करण्यात मोठी निपुणता 
दाखवतात) आणि जो उपदेश त्यांना दिला गेला होता, त्याचा फार 
मोठा हिस्सा विसरून गेले आहेत. आता तुम्ही त्यांच्या बेईमानी व 
दगाबाजीच्या खबरी ऐकतच राहाल. या दोषापासून त्यांच्यातले फार 
थोडे लोक वाचले आहेत. तेव्हा तुम्ही सुद्धा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष 
करा व सोडून द्या. अल्लाह तर सदाचारी लोकांना पसंत करतो. 




















. आणि असेच वचन आम्ही त्या लोकांकडूनही घेतले होते, जे म्हणतात 





की आम्ही नसारा (ख्रिश्चन) आहोत. मात्र हे सुद्धा त्या पाठाचा मोठा 
भाग विसरले, जो त्यांना दिला गेला होता तेव्हा आम्ही त्यांना 
आपसातील वैर दुश्मनी, द्वेष आणि कपट यात कियामतीपर्यंत मग्न 
ठेवले आणि फार लवकर अल्लाह त्यांची कारस्थाने उघडकीस 
आणीलच. 





.हे ग्रंथधारकांनो! तुमच्याजवळ आमचा रसूल (पैगंबर स.) आलेला 


आहे. स्पष्टपणे निवेदन करतो ग्रंथातील बहुतेक अशा गोष्टीचे ज्या 

















5. अल-मायदा 142 पारा 6 














तुम्ही लपवून ठेवल्या होत्या आणि बहुतेक गोष्टींना दृष्टी आड 
करतो, यात शंका नाही की, अल्लाहत्फे आता तुमच्याजवळ उज्ज्वल 
प्रकाश आणि निवेदन करणारा ग्रंथ यऊन पोहोचला आहे. 


.अल्लाह या ग्रंथाद्वारे त्या प्रत्येक माणसाला सलामतीच्या मार्गावर 


आणतो, जो अल्लाहच्या मर्जीच्या मार्गावर चालू इच्छितो, आणि त्यांना 
अंधारातून बाहेर काढून प्रकाशाकडे, आपल्या खास हुकुमाने 
मार्गदर्शन करतो व त्यांना सरळ मार्गावर चालवितो. 


. निःसंदेह, ते लोक काफिर झाले, ज्यांनी असे म्हटले की मरीयमचा पुत्र 


ईसा मसीह (अ.) हाच अल्लाह आहे, तुम्ही त्यांना सांगा की, 
कोणत्याही गोष्टीबाबत अल्लाहशिवाय कोणाचे काही चालते काय? 
जर अल्लाहने मरीयम पुत्र मसीह (अ.) आणि त्यांची आई आणि या 
जमीनीवर जेवढे काही आहेत, या सर्वाना एकत्र ठार करण्याचा 
इरादा केला (तर असा कोण आहे जो यांना अल्लाहपासून वाचू 
शकेल?) आकाशामध्ये व जमीनीवर आणि या सर्वाच्या दरम्यान 
राज्यसत्ता फक्त एकटया अल्लाहचीच आहे. जे काही इच्छितो 
निर्माण करतो, आणि अल्लाह तर प्रत्येक गोष्टींचे सामर्थ्य राखणारा आहे. 


. आणि यहूदी व नसारा (ख्रिश्चन) तर अशीही बकवास करतात की, 





आम्ही अल्लाहचे पुत्र आहोत व त्याचे फार लाडके आहोत. तुम्ही 
त्यांना सांगा की, मग तुमच्या अपराधांमुळे अल्लाह तुम्हाला अजाब 
(शिक्षा) का म्हणून देतो? खरे तर, जसे त्याने निर्माण केलेले दुसरे 
आहेत, तसेच तुम्ही सुद्धा मनुष्य आहात. तो ज्याला इच्छिल माफ 
करील आणि ज्याला इच्छिल अजाब (यातना) देईल, आकाशांची व 
जमीनीची आणि यांच्या दरम्यानची राज्यसत्ता फक्त अल्लाहचीच 
आहे आणि सर्वांचे परतणे अल्लाहकडेच आहे. 





. हे ग्रंथधारकांनो! आमचा हा पैगंबर तुमच्याजवळ सत्य निवेदन 


करण्यास अशा वेळी आला आहे, जेव्हा एका मुदतीपासून पैगंबरांचे 
येणे बंद होते यासाठी क आता तुम्ही असे म्हणू न शकावे क 
आमच्याजवळ तर कोणी खुशखबर देणारा किंवा भिती दाखविणारा 
आलाच नाही. तेव्हा, आता तर येऊन पोहोचला तुमच्याजवळ शुभ 
समाचार देणारा आणि भय दाखविणारा आणि अल्लाह तर प्रत्येक 
बाबतीत सामर्थ्य राखतो. 




















5. अल-मायदा 143 पारा 6 














20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


2 


९ 


2 


ल 


27. 


आणि जेव्हा मूसा (अ.) ने आपल्या जनसमूहाला सांगितले की हे 
माझ्या जाती-बांधवांनो! अल्लाहच्या त्या कृपा-इनामाची चांगली 
आठवण ठेवा, जेव्हा त्याने तुमच्या लोकांत पैगंबर पाठविले आणि 
तुम्हाला राज्य प्रदान केले आणि काही गोष्टी तुम्हाला अशाही दिल्या, 
ज्या संपूर्ण जगात इतर कोणाला मिळाल्या नाहीत. 

हे माझ्या बांधवांनो! या पवित्र भूमीत, निःसंकोच, दाखल व्हा 
अल्लाहने तुमच्या हक्कात यास लिहून दिले आहे आणि पाठ फिरवून 
मागे पळू नका की मोठे नुकसान भोगाल. 

ते म्हणाले, हे मूसा (अ.) या ठिकाणी तर मोठे जबरदस्त लोक 
राहतात. जोपर्यंत इथून असे लोक निघून जात नाही आम्ही तिथे 
जाऊ शकत नाही. मात्र जर हे लोक तिथून निघून जातील तर मग 
आम्ही दाखल होण्यास तयार आहोत. 

तेव्हा या डरपोक लोकोपैकी दोन मनुष्य असेही होते, ज्यांच्यावर 
अल्लाहने कूपा देणगी केली होती. ते म्हणाले (शहरावर हल्ला 
करण्याकरीता) फक्त दरवाजात दाखल व्हा. दाखल होताच तुम्ही 
वरचढ राहाल आणि ईमानधारक असाल तर अल्लाहवरच भरोसा राखा. 
उत्तर देताना जमातीचे लोक म्हणाले, हे मूसा (अ.)! जोपर्यंत तेथे ते 
(ताकतवर शत्रू) हजर आहे, आम्ही कदापि व कोणत्याही स्थितीत 
त्या ठिकाणी दाखल होणार नाही, आता तुम्ही आणि तुमचा रब 
(पालनहार) दोघे तिथे जाऊन लढा. आम्ही तर याच ठिकाणी बसून राहू. 





























.मूसा (अ.) ने सांगितले, हे माझ्या पालनकर्त्या! माझ्या अखत्यारीत तर 


माझा जीव आणि माझा भाऊ याशिवाय आणखी कोणी नाही. आता तू 
आमच्या व या आज्ञा भंग करण्याऱ्या जनसमूहाच्या दरम्यान फैसला कर. 


. पालनहार अल्लाहने फर्माविले, ती भूमी यांचाकरीता चाळीस वर्षापर्यंत 


हराम (अवैध) राहील, तोपर्यंत ते असेच जमीनीवर भटकत फिरतील, 
आणि तुम्ही या आज्ञा भंग करणाऱ्या लोकांबद्दल दुःख करायचे सोडून द्या. 
आता तुम्ही आदमच्या दोन पुत्रांचा किस्सा त्यांना ठीक ठीक ऐकवा. 
जेव्हा दोघांनी कुर्बानी सादर केली, तेव्हा त्यांच्यापैकी एकाची कुर्बानी 
कबूल झाली तर दुसऱ्याची नाही, तेव्हा दुसरा पहिल्यास म्हणाला मी 
तुला ठार करीन. तेव्हा पहिला म्हणाला (खरी गोष्ट अशी आहे की) 
आज्ञा भंग करण्यापासून दूर राहणाऱ्यांची कुर्बानी अल्लाह कबूल करतो. 


























5. अल-मायदा 144 पारा 6 














28. 


29. 


309. 


3 


ळ्ळ्ौड 


3 


1२० 


33. 


जर तू मला ठार करण्यासाठी हात सोडशील तरीही मी तुला ठार 
करण्याकरीता आपला हात उचलणार नाही. मला तर सर्व जगाच्या 
पालनकर्त्या अल्लाहचे मोठे भय वाटते. 

मी तर असे इच्छितो की, माझे व तुझे, दोघांचेही अपराध तू एकटाच 
गोळा कर आणि आगीत जाणारा तूच बन. तेव्हा अत्याचारी लोकांची 
हीच सजा आहे. 

तरी देखील त्याच्या मनाने आपल्या भावाची हत्या करण्यास त्याला 
प्रेरित केले आणि त्याने शेवटी आपल्या भावाला मारून टाकले आणि 
नुकसान भोगणाऱ्यांपैकी बनला. 














. मग अल्लाहने एक कावळा पाठविला जो जमीन खोदून त्याला दाखवू 


लागला की, आपल्या भावचे प्रेत कशा प्रकारे लपवावे. तेव्हा काबील 
म्हणू लागला, अरेरे! खेद आहे माझ्यावर! मी या कावळ्या सारखाही 
बनू शकलो नाही की, आपल्या भावाचे प्रेत दफन करण्याची उपाय 
योजना करू शकलो असतो. मग तर त्याने खूप पश्चाताप केला. 





. याच कारणा मुळे आम्ही बनी इस्राईल वंशाकरीता हे बंधनकारक 


ठरविले की, एखाद्याचा खून केल्याच्या कारणाशिवाय किंवा जमीनीवर 
फिसाद पसरविण्याच्या अपराधाशिवाय कोणा एका माणसालाही कोणी 
मारून टाकील तर असे समजण्यात येईल, की त्याने सर्व मानवांची 
हत्या केली आणि ज्याने एक माणसाचाही जीव वाचविला तर जणू 
त्याने सर्व मानवजातीचे प्राण वाचविले आणि हे स्पष्ट आदेश घेऊन 
त्यांच्याजवळ आमचे रसूल (पैगंबर) सतत येत राहिले, तरीही यांच्यात 
बहुतेक लोक असे आहेत की, जमीनीवर (खून खराबा करण्यासाठी) 
हात उचलतच राहतात. 

जे लोक अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराशी युद्ध करतात आणि 
जमीनीवर फिसाद माजविण्यासाठी धावपळ करतात त्यांना तर या 
अपराधाचा दंड म्हणून ठार केले पाहिजे किंवा अशांना सूळावर 
चढविले पाहिजे (म्हणजे फाशी दिली जावी) किंवा एका बाजूचा हात 
व दुसर्‍या बाजूचा पाया कापून टाकला जावा, अथवा त्यांना देशाच्या 
बाहेर काढले जावे. ही अपमानाची शिक्षा त्यांना या जगाच्या जीवनात 
आहे, आणि आखिरतमध्ये तर त्यांच्याकरीता मोठा जबरदस्त अजाब 
(भयंकर शिक्षा) आहे. 




















5. अल-मायदा 145 पारा 6 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


परंतु ज्या लोकांनी पकडीत येण्यापूर्वीच तौबा (क्षमा याचना) केली 
असेल तर जाणून घ्या की, अल्लाह माफ करणारा मेहेरबान आहे. 

हे ईमानधारकांनो! अल्लाहला भीत रहा आणि त्याच्या निकटतेचे साधन 
शोधा आणि त्याच्या मार्गात संघर्ष, (प्रयत्न /धावपळ) करा, यासाठी 
की तुम्ही सफल व्हावे. 

निःसंदेह, जे लोक इन्कारी आहेत, त्यांनी जर अजाबापासून सुटका 
होण्याकरीता, जमीनीवर जे काही आहे, सर्वच्या-सर्व दंड म्हणून 
देऊन टाकले आणि तेवढेच आणखी घेऊन आले. तरी सुद्धा 
कियामतीच्या दिवशी अजाबापासून सुटका होण्याकरीता कबूल केले 
जाणार नाही, आणि त्यांच्याकरीता दुःखदायक अजाब आहे. 

ते त्या आगीतून बाहेर पडण्याचा इरादा करतील, परंतु कोणत्याही 
प्रकारे निघु शकणार नाहीत आणि त्यांच्यावर सतत कायम राहणारा 
अजाब असेल. 

चोरी करणारा व चोरी करणारी यांचे हात कापून टाका. त्यांच्या 
वाईट कर्माची हीच शिक्षा उचित आहे, आणि अल्लाहच्यातफे 
दुसऱ्यांकरीता धडा घेण्याचे साधनही. अल्लाह मोठा वर्चस्व राखणारा 
महाज्ञानी आहे. 

मग जो कोणी अपराधानंतर तौबा करील आणि आपले आचरण 
दुरूस्त करील तर खात्रीने अल्लाह त्याची तौबा (क्षमा याचना) कबूल 
करील, निःसंदेह अल्लाह माफ करणारा मेहेरबान आहे. 

काय तुम्हाला नाही माहित की, आकाशांची व जमीनीची राज्य-सत्ता 
केवळ अल्लाहची आहे? तो ज्याला इच्छिल, सजा देईल, ज्याला 
इच्छिल, माफ करील, आणि अल्लाह तर प्रत्येक गोष्ट करण्याची 
ताकत राखतो. 

हे पैगंबर (स.)! तुम्ही अशा लोकांच्या अवस्थेमुळे दुःखी होऊ नका जे 
तोंडाने म्हणतात की, आम्ही ईमान आणले परंतु त्यांच्या मनाने ईमान 
कबूल केले नाही. जे कुफ़़ (इन्कार) च्या दिशेने मोठी तेज गती 
दाखवितात आणि त्यांच्या स्थिती बद्दलही दु:ख करू नका जे यहुदी 
बनले आहेत आणि खोटी गोष्ट ऐकतात. जो समाज तुमच्याजवळ 
येत नाही त्याच्याकरीता जासूसीपणा करतात. गोष्टीला मूळ 
स्थानापासून हटवून तिचा अर्थ बदलून टाकतात आणि असेही 
































5. अल-मायदा 146 पारा 6 














42. 


43. 


44. 


45. 


सांगतात की, जर तुम्हाला हा आदेश मिळाला तर कबूल करा, आणि 
न मिळाल्यास आदेश टाळून द्या. मग हे पैगंबर (स.)! जर अल्लाहने 
एखाद्यास उपद्रवातच राहू देण्याचा इरादा केला असेल तर तुम्ही 
कदापि कोणत्याही मामल्यात त्याला अल्लाहपासून वाचविण्याचा 
कसलाही अधिकार राखत नाही. त्या लोकांच्या हृदयांना 
धोकेबाजीपासून पाक (स्वच्छ शुद्ध) राखण्याचा आता अल्लाहचा 
इरादा नाही. त्यांच्याकरीता या जगातही अपमान आहे आणि 
आखिरतमध्ये तर त्यांच्याकरीता मोठा जबरदस्त अजाब आहे. 

ऐकतात अशा इराद्याने की, खोटी बातमी पसरून द्यावी. हरामाचा 
माल खूप खूप खातात. जर ते तुमच्याजवळ येतात तर वाटल्यास 
फेसला करून द्या वाटल्यास त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा आणि जर तुम्ही 
त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तरीही ते तुमचे काहीच बिघडवू शकत नाही 
आणि जर त्याच्या दरम्यान तुम्ही फेसला कराल तर न्याय नितीने 
फैसला करा यात शंका नाही की, न्याय करणाऱ्यांशी अल्लाह प्रेम 
(स्नेह) राखतो. 

आणि तुमच्याजवळ आपल्या तंट्याचा फेसला करण्यासाठी कसे येऊ 
शकतात, वास्तविक त्यांच्या तौरातमध्ये अल्लाहचा आदेश आहे. परंतु 
असे असूनही ते आदेश मानण्याचे टाळतात आणि खरे पाहता हे 
लोक ईमानधारक नाहीत. 

निःसंदेह तौरात देखील आम्हीच अवतरीत केले होते ज्यात मार्गदर्शन 
व नूर (दिव्य प्रकाश) होता. इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांवर आणि यहूदी 
बनणाऱ्यांवर अल्लाहच्या पैगंबरानी या ग्रंथाचा फेसला लागू केला 
आणि समस्त ईश भक्त, दरवेश आणि विद्वान लोक देखील याच 
ग्रंथाच्या आदेशाला मानणारे होते. अशासाठी की, या सर्वांना 
अल्लाहच्या ग्रंथाचे रक्षण करण्यास जबाबदार आणि अल्लाहचा हुकूम 
जारी करण्यास साक्षी बनविले गेले होते. (आम्ही हा आदेश दिला 
की) तुम्ही माणसांचे भय राखू नका, फक्त माझेच भय राखा आणि 
माझ्या आयतींना तुच्छ मोबदल्यात विकू नका आणि (ऐकून घ्या की) 
जे अल्लाहने अवतरीत केलेल्या आदेशानुसार फैसला करणार नाही 
(तर जाणून घ्या) तेच लोक काफिर (इन्कारी) आहेत. 

आणि आम्ही (तौरातमध्ये) यांच्यासाठी आदेश लिहिला होता की, 















































5. अल-मायदा 147 पारा 6 

















जीवाच्या बदल्यात जीव, डोळयाच्या बदल्यात डोळा आणि नाकाच्या 
बदल्यात नाक आणि कानाच्या बदल्यात कान आणि दाताच्या 
बदल्यात दात आणि इतर सर्व जखमांचा बदलाही अशा प्रकारे 
बरोबरीने दिला गेला पाहिजे. मग ज्याने बदला (सूड) घेण्याचा 
आपला हक्क दान केला म्हणजे माफ केले तर मारणाऱ्याला सोडले 
जाऊ शकते आणि अल्लाहने अवतरीत केलेल्या या हुकूमास जो कोणी 
लागू करणार नाही तर असे लोक जुलमी, अत्याचारी आहेत. 

46. आम्ही त्यांच्या मागे त्यांच्याच इशाऱ्यानुसार मरीयम-पुत्र ईसा मसीह 
(अ.) ला पाठविले जे आपल्यापूर्वी अवतरीत झालेल्या तौरात (ग्रंथा) 
ला सत्य असल्याचे सांगत होते आणि आम्ही त्यांना मार्गदर्शन व 
दिव्य प्रकाशाने युक्‍त असा इंजील ग्रंथ प्रदान केला, जो आपल्यापूर्वी 
अवतरलेल्या तौरेत ग्रंथाच्या शिकवणीस सत्य असल्याचे सिद्ठ करीत 
होता. आणि अल्लाहचे भय राखून आचरण करणाऱ्यांना मार्गदर्शन व 
उपदेशाचा मार्ग स्पष्टपणे दाखविला गेला. 

47. आणि इंजील धारकांकरीता हे बंधनकारक आहे की, जे काही 
अल्लाहने इंजीलमध्ये उतरविले आहे, त्याच्याचनुसार फैसला करावा 
आणि जो मनुष्य देखील, अल्लाहने अवतरीत केल्यानुसार फैसला 
करणार नाही किंवा मानणार नाही तर असे लोक दुराचारी आहेत, 
अर्थात मोठे बेलगाम आणि आज्ञा भंग करणारे आहेत. 

48. आणि आम्ही हा ग्रंथ तुमच्यावर सत्यासह उतरविला आहे जो 
आपल्यापूर्वी अवतरलेल्या ग्रंथांची सत्यता दर्शवितो; आणि त्या सर्व 
ग्रंथावर नजर राखणारा व संरक्षक आहे, तेव्हा आता यांच्या दरम्यान 
अल्लाहने अवतरीत केलेल्या या ग्रंथानुसार अर्थात कुरआनानुसार 
फैसला करा, ज्या अर्थी तुमच्याजवळ उघड सत्य येऊन पोहोचले 
आहे, तर यांच्या कोणत्याही इच्छा कबूल करू नका. तुमच्यापैकी 
प्रत्येक इसमाकरीता आम्ही शरीअत (धर्म शास्त्री आचरणाचा दस्तूर 
(आचार संहिता) निश्‍चित केला आहे. अल्लाहने इच्छिले असते तर 
सर्व लोकांना एकाच धर्मावर चालणारा जनसमूह बनविले असते. परंतु 
(त्याने असे नाही केले आणि) तुमच्यासाठी आपल्यातर्फे दिलेल्या 
आदेशात कसोटी व परीक्षा ठेवली आहे. आता तुम्ही नेक व 
सदाचाराच्या गोष्टीकडे धाव घेऊन चालू लागा. अल्लाहकडे तुम्हा 






































5. अल-मायदा 148 पारा 6 














49. 


5 


5 


5. 


5 


5. 


|] 


->* 


षः 


3. 


री 


सर्वांना परत जायचे आहे. तुमच्या आपसातील मतभेदांची खरी 
हकीकत तो त्या वेळी तुम्हाला सांगेल. 

आणि या गोष्टीचा आदेश असा की, तुम्ही यांच्या दरम्यान जो 
फैसला कराल तो या ग्रंथानुसार करा, जो अल्लाहने तुमच्याकडे 
अवतरीत केला आहे आणि त्यांच्या इच्छा, आकांक्षांचा पाठपुरावा करू 
नका. आणि फार सावध रहा की, कदाचित ते तुम्हाला अल्लाहने 
अवतरीत केलेल्या एखाद्या आदेशापासून विचलीत न करावेत मग जर 
हे लोक आपल्या हरकती करण्याचे थांबविणार नाहीत तर जाणून 
घ्या की, अल्लाहने यांच्या काही अपराधांमुळे त्यांना संकटात 
टाकण्याचा इरादा केलेला आहे आणि खरी गोष्ट अशी की, बहुतेक 
लोक आज्ञाभंग करणारे आहेत. 











,. आता काय हे लोक अडाणीपणाचा फैसला इच्छितात? जे लोक 





विश्‍वास ठेवणारे आहेत, त्यांच्याकरीता अल्लाहच्या फैसल्यापेक्षा उत्तम 
फैसला आणखी कोणाचा असू शकतो? 


. हे ईमान राखणाऱ्यांनो! तुम्ही यहूदी आणि नसारा यांना आपला मित्र 


बनवू नका. ते एकमेकांचे मित्र आहेत आणि तुमच्यापैकी जो कोणी 
यांच्याशी मैत्री करील, तो त्यांच्यापैकी ठरेल. अशा अन्यायी लोकांना 
अल्लाह सरळ मार्ग दाखवित नाही. 

आता तुम्ही सुद्धा पहाल की, ज्यांच्या मनात ढोंगीपणाचा रोग आहे, 
मोठ्या जलद गतीने त्यांच्यात जाऊन मिसळतात, (नंतर डरपोकपणे) 
म्हणतात, आम्हाला हे भय आहे की ,आम्ही संकटात न सापडावे 
तेव्हा नवल नव्हे की, अल्लाहने तुम्हाला विजयी करावे किंवा दुसरा 
एखादा आदेश आपल्यातर्फे पाठवावा. तेव्हा मात्र हे लोक आपल्या 
गुप्त योजने बद्दल पश्चाताप करू लागतील. 

तेव्हा ईमानधारक म्हणू लागतील की, काय हेच ते लोक आहेत, जे 
आतापर्यंत जोर जोराने अल्लाहच्या शपथा घेत, असे म्हणत होते की, 
आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. त्यांची कर्मे वाया गेली आणि ते नुकसान 
भोगणारे झाले. 

हे ईमानधारकांनो! तुमच्यापैकी जो कोणी आपल्या धर्मापासून फिरेल 
तर अल्लाह देखील पुढे आणील अशा जनसमूहाला ज्याच्याशी 
अल्लाह स्नेह प्रेम राखील आणि तेही अल्लाहशी स्नेह राखणारे 



































5. अल-मायदा 149 पारा 6 














5 


5 


5 


5 


5 


6 


5. 


6. 


शज 


2 


9. 


> 


असतील. ईमानधारकांशी कोमल मनाचे असतील आणि इन्कार 
करणाऱ्यांच्या मुकाबल्यात कठोर असतील. अल्लाहच्या मार्गात संघर्ष 
करतील आणि निंदा नालस्ती करणाऱ्याच्या आरोपाला घाबरणार 
नाहीत. ही अल्लाहची कृपा आहे, ज्याला इच्छिल त्याला देईल आणि 
अल्लाह मोठी व्यापकता राखणारा आणि जाणणारा (सर्वांच्या 
स्थितीशी परिचित) आहे. 

तुमचा मित्र अल्लाह आहे आणि त्याचा पैगंबर आणि ते लोक ज्यांनी 
ईमान राखले, जे कायम राखतात नमाजला आणि जकात देतात व 
अल्लाहसमोर झुकत राहतात. 

आणि जो कोणी अल्लाहशी दोस्ती ठेवील आणि त्याच्या पैगंबराशी व 
ईमा धारकांशी तर असे लोक अल्लाहच्या जमातीचे लोक आहेत 
आणि यांचेच पारडे भारी राहील. 








. हे ईमानधारकांनो! जे तुमच्या धर्मास खेळ तमाशा बनवून थट्टा 


मस्करी करतात असे लोक, मग ते ग्रंथधारक असोत किंवा काफिर 
(इन्कारी) त्यांना आपला मित्र बनवू नका. जर तुम्ही ईमान राखणारे 
असाल तर अल्लाहचेच भय बाळगत रहा. 

आणि जेव्हा तुम्ही नमाजकरीता (अजान) पुकारता, तेव्हा हे लोक 
त्याची थट्टा उडवितात आणि खेळ तमाशा बनवितात, या कारणाने 
की, हे अगदी बेअक्कल लोक आहेत. 

तुम्ही त्यांना सांगा, हे ग्रंथधारकांनो! तुम्हाला आमच्यात कोणता ऐब 
दिसून आला, फक्त याशिवाय कौ आमचे हे म्हणणे तुम्हाला वाईट 
वाटले की, आम्ही एक अल्लाहवर ईमान राखावे, आणि जो (ग्रंथ) 
आमच्यासाठी अवतरीत केला गेला आणि जे काही याच्यापूर्वी 
उतरविले गेले होते त्यावर ही ईमान आणावे. आणि तुमच्यापैकी फार 
मोठ्या संख्येने लोक अल्लाहचा हुकुमसोडून बसले आहेत. 

हे पैगंबर (स.)! स्पष्टपणे सांगा, काय मी तुम्हाला या गोष्टीची खबर 
देऊ की अल्लाहच्या दरबारात कोणाची दुर्गत होणार आहे? तर 
ज्यांच्यावर अल्लाहने धिःक्काराचा वर्षाव केला आणि ज्यांच्यावर 
अल्लाहचा प्रकोप झाला आणि ज्यांच्यापैकी काहींना तर अल्लाहने 
वानर बनविले आणि काहींना डुक्कर बनवून टाकले, आणि ज्यांनी 
सैतानाची पूजा केली. हेच वाईटाहुन वाईट लोक आहेत दर्जात. आणि 





























5. अल-मायदा 150 पारा 6 














61. 


62. 


6 


९० 


64. 


65. 


66. 


बहकून सरळ मार्गापासून दूर पळाले आहेत. 

(हे बहुरूपी आहेत) जेव्हा तुमच्याजवळ येतात, तेव्हा म्हणतात की, 
आम्ही ईमान कबूल केले, परंतु कबूलीचे ऐलान करीत असतांना 
इन्कारही सोबत घेऊन आले होते आणि या इन्कारासोबतच 
ईमानापासून दूर पळाले. अल्लाहला चांगले माहित आहे की, ते काय 
लपवित होते. 

आणि तुम्ही पाहता की, यांच्यापैकी बहुतेक लोक धावत जाऊन 
दुराचार आणि अत्याचाराच्या कामांमध्ये भाग घेतात आणि हरामाचा 
माल खाण्यास तुटून पडतात. किती वाईट कामे आहेत, जे हे लोक 
करीत राहतात! 








. यांच्यातले धर्म-पंडीत, दरवेश आणि यांचे पीर फकीर लोक यांना 


अपराधाची बकवास करण्यापासून आणि हरामाचा माल खाण्यापासून 
मनाई का करीत नाही? (आणि मनाई देखील कशी करू शकतात, 
ज्या अर्थी स्वतःच) अशा वाईट हरकती करीत राहतात. 

यहुदी म्हणतात की, अल्लाहचा हात तंग आहे, खरे तर या 
धिःक्कारलेल्या लोकांचाच हात तंग आहे. त्यांच्या या कथनामुळे 
त्यांच्यावर धिःक्काराचा मारा आहे, खरे पाहता सर्वश्रेष्ठ अल्लाहचे 
दोन्ही हात मोकळे व खुले आहेत. जेव्हा आणि जसे इच्छितो खर्च 
करतो, आणि या आदेशानंतरही जो तुमच्या पालनकर्त्यातफे 
तुमच्यावर उतरविला गेला आहे, त्यांचा खोडसाळपणा व इन्कार 
आणखी जास्त वाढू लागला, मग आम्हीही त्यांच्या दरम्यान 
कियामतीपर्यंत द्वेष कपट आणि दुश्मनी पेरली आहे. हे लोक जेव्हा 
देखील युद्धाची आग भडकवितात, अल्लाह तिला विझवून टाकतो 
आणि जमीनीवर दंगा धोका करण्यासाठीही फार धावपळ करतात 
आणि अल्लाह तर फिसाद (उपद्रवो माजविणाऱयांना पसंत करीत नाही. 
जर या ग्रंथधारक लोकांनी ईमान कबूल केले असते आणि अल्लाहचे 
भय राखून दुराचारापासून दूर राहिले असते तर आम्ही त्यांच्या वाईट 
कर्मावर पडदा टाकला असता आणि कृपा देणग्यांनी भरलेल्या 
जन्नतींमध्ये त्यांना दाखल केले असते. 

आणि जरी या लोकांनी तौरात व इंजील (या ग्रंथांना) कायम राखले 
असते आणि जे काही त्यांच्या पालनकर्त्याने त्यांच्याकडे अवतरीत 



































5. अल-मायदा 151 पारा 6 

















केले त्यावर कायम राहिले असते तर त्यांना आपल्या वरूनही अन्न 
सामुग्री लाभली असती आणि आपल्या पायाखालूनही त्यांना रोजी 
(आजीविका) लाभली असती. काही लोक अजूनही मधल्या मार्गावर 
कायम आहेत आणि यांच्यापैकी बहुतेक लोक दुराचार करणारे आहेत. 

. हे पैगंबर! जे काही तुमच्यावर तुमच्या पालनकर्त्यातफे अवतरीत केले 
गेले आहे ते लोकांपर्यंत पोहचवा आणि जर तुम्ही असे केले नाही 
तर त्याच्या संदेशाचा हक्क अदा केला नाही. माणसांच्या मुकाबल्यात 
अल्लाह तुमचे रक्षण करीत राहील. यात शंका नाही की, इन्कार 
करणाऱ्यांना अल्लाह मार्गदर्शन करीत नाही. 

68. तुम्ही त्यांना सांगून टाका, हे ग्रंथधारकांनो! जोपर्यंत तुम्ही तौरात 
आणि इंजीलवर कायम राहत नाही तोपर्यंत कोणत्याही बाबतीत 
तुमच्या मार्गाचा भरोसा नाही आणि जी गोष्टी तुमच्या पालनकर्त्याने 
तुमच्यावर अवतरीत केली आहे (त्यावर कायम रहाल तरच मार्ग 
लाभेल) आणि हे पैगंबर! जो ग्रंथ तुमच्यावर अवतरीत केला आहे, 
त्याच्यामुळे यांच्यापैकी बहुतेक लोकांचा खोडसाळपणा व इन्कार 
वाढेल. परंतु तुम्ही इन्कारी लोकांच्या स्थितीबद्दल दुःख करू नका. 

. विश्‍वास ठेवा की, ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले आणि जे यहूदी 
बनले किंवा साबी किंवा ख्रिश्चन असोत, जो मनुष्य देखील अल्लाह 
आणि आखिरतच्या दिवसावर ईमान ठेवून नेक आचरण (चांगले कर्म) 
आपल्यासह आणील, अशा लोकांना कसलीही भिती व दुःख असणार नाही. 

70. आम्ही बनी इस्राईलकडून वचन घेतले (आणि त्यांच्या सुधारणेकरीता) 
अनेक पैगंबर आम्ही पाठवित राहिलो. जेव्हा देखील एखादा पैगंबर 
त्यांच्याजवळ आला तर त्याची शिकवण त्यांच्या मनाला चांगली 
वाटत नव्हती मग बहुतेक पैगंबरांना या लोकांनी खोटे ठरविले आणि 
कित्येकांची तर हत्या केली. 

. (एवढे करून ही) हे लोक असे समजतात की, त्यांचे काहीच 
बिघडणार नाही आणि परिणामापासून आंधळे, बहीरे बनले तरी 
देखील अल्लाहने त्यांची तौबा कबूल केली. तरीही यांच्यापैकी बहुतेक 
लोक आंधळे बहीरेच बनून राहिले, आणि यांची वाईट कर्मे अल्लाह 
चांगल्या प्रकारे पहात आहे. 

72. विश्वास ठेवा की, ते लोक काफिर झाले, ज्यांनी असे म्हटले की, अल्लाह 


6 


ऱ्ज 











6 


्‌ख 








7 


-> 




















5. अल-मायदा 152 पारा 6 














73. 


74. 


75. 


76. 


77: 


78. 


तर तोच मसीह (अ.) आहे जो मरीयमचा पुत्र आहे, वास्तविक मसीह 
(अ.) ने असे म्हटले होते की, हे बनी इस्राईल! उपासना फक्‍त 
अल्लाहचीच करा, जो माझाही पालनकर्ता आहे आणि तुमचा देखील 
पालनकर्ता आहे. हे सत्य जाणा की, ज्या माणसाने देखील 
अल्लाहच्यासोबत दुसऱ्या कोणालाही भागीदार ठरविले, तर अल्लाहने 
अशा माणसावर जन्नत हराम (अवैध) केली आणि जहन्नमला त्याचे 
ठिकाण बनविले, अशा जुलमी व अत्याचारी लोकांचा तर कोणीही 
सहाय्यक व मदत करणारा नाही. 

निःसंदेह, ते लोक काफिर झालेत, ज्यांनी हे म्हटले की, अल्लाह 
तीनपैकी एक आहे (जेव्हा खरी हकीकत अशी की) एक एकमेव 
पूजनीय (अल्लाह) च्या शिवाय दुसरा कोणीही या लायकीचा नाही 
की ज्याचे दास बनले जावे. जे लोक बकवास करणे सोडणार नाहीत, 
त्यांच्यापैकी ज्याने देखील, ही इन्कार पूर्ण हरकत केली तर अशा 
काफिरांना दुःखदायक अजाब घेरील. 

तर काय हे लोक अजुनही अल्लाहकडे वळून तौबा (क्षमा याचना) 
करणार नाहीत? आणि आपल्या अपराधांची माफी कां नाही मागत? 
अल्लाह मोठा माफ करणारा मेहेरबान आहे. 

मरीयम-पुत्र मसीह (अ.) तर एक पैगंबर मात्र होते, त्यांच्यापूर्वीही 
अनेक पैगंबर येऊन गेले आणि यांची आई मोठी सत्यनिष्ठ (मोठी 
नेक सदाचारी) स्त्री होती. दोन्ही (आई-मुलगा) जेवण करीत होते. 
बघा आम्ही कशा प्रकारे स्पष्ट प्रमाणाद्वारे यांना समजावीत आहोत, 
मग यांना पहा की, कसे परत फिरून (वेड्यासारखी) जात आहेत! 
त्यांना सांगा, काय तुम्ही अल्लाहच्याशिवाय अशांची उपासना करू 
लागलात जे तुमच्या नुकसान व फायद्याचा कसलाही अधिकार ठेवत 
नाही. आणि अल्लाह तर मोठा ऐकणारा आणि मोठा ज्ञान राखणारा आहे. 
तुम्ही त्यांना सांगून टाका, हे ग्रंथधारकांनो! आपल्या धर्मात नाहक 
अतिरेकाच्या गोष्टी सामील करू नका, आणि अशा लोकांच्या इच्छा 
आकांक्षावर चालू नका जे पूर्वी स्वतः वाट चुकले होते; आणि अनेक 
लोकांची दिशाभूल करून गेलेत; व उचित अशा सरळ मार्गापासून 
दूर झाले. 

बनी इस्राईल (वंशा) पैकी जे लोक काफिर झाले, त्यांचा दाऊद (अ.) 


























5. अल-मायदा 153 पारा 7 














आणि मरीयम-पुत्र ईसा (अ.) यांच्या वाणीने धिःक्कार केला गेला. 
यासाठी की, ते आज्ञा भंग करणारे बनले व मर्यादेच्या बाहेर जात होते. 

79. अल्लाहला नापसंत असणाऱ्या कामांची मनाई करीत नव्हते, उलट 
स्वतःच त्या पापात मग्न होते किती वाईट कर्म होते, जे हे लोक 
करीत होते. 

80. तुम्ही पहाल की यांच्यापैकी बहुतेक लोक काफिरांशी (इन्कारकरणाऱ्यांशी) 

स्नेह सलोखा आणि मैत्री-संबंध ठेवतात, किती वाईट सामुग्री यांनी 

आपल्याकरीता पुढे पाठविली. आता मात्र अल्लाह यांच्यावर फार 
नाराज झाला, परिणामी हे लोक नेहमीचा अजाब भोगत राहतील. 

.आणि जर हे लोक अल्लाह आणि पैगंबरावर आणि जे काही 

पैगंबरावर उतरविले गेले त्यावर ईमान राखणारे असते तर या 

(इन्कारी) लोकांना त्यांनी मित्र बनविले नसते, परंतु त्यांच्यापैकी 
बहुतेक लोक अल्लाहच्या आज्ञापालनापासून दूर पळाले आहेत. 

. ईमान धारकांशी दुश्मनी व तिरस्कार करण्यात सर्व लोकांहून जास्त 
सक्त यहुदी आणि मुश्रिक लोक तुम्हाला दिसून येतील आणि 
दोस्तीत ईमान धारकांशी जास्तजवळ तुम्हाला ते लोक दिसून येतील 
जे स्वतःला नसारा (अर्थात ख्रिश्‍चन) म्हणवितात. यासाठी की यांच्यात 
समजूतदार विद्वान आणि दरवेश लोक मौजूद आहेत आणि हे लोक 
आपला मोठेपणा दाखवित नाही. 

83. | 

तर पाहाल, त्यांच्या डोळयातून अश्रू वाहू 
लागतात, यामुळे की, त्यांनी सत्य ओळखून घेतले, ते म्हणतात, हे 
आमच्या पालनहार! आम्ही ईमान राखले. आम्हाला सत्याची साक्ष 
देणाऱ्यांमध्ये लिहुन घे. 

84. आणि आम्ही का म्हणून ईमान बाळगू नये अल्लाहवर, जेव्हा सत्य 
आमच्याजवळ येऊन पोहोचले आहे आणि आम्ही अशी इच्छा करतो 
की, आमच्या पालनकर्त्याने आम्हाला नेक, सदाचारी लोकांमध्ये 
सामिल करावे. 

85. त्यांच्या या कथनामुळे अल्लाहने मोबदला म्हणून त्यांना जन्नतच्या 
बागा प्रदान करण्याचा फैसला केला, ज्यांच्या खाली प्रवाह वाहत 
आहेत जिथ त्यांना नेहमीकरीता राहायचे आहे. किती चांगला मोबदला 








8 


->* 








8 


1२) 
































5. अल-मायदा 154 पारा 7 














86. 


87. 


8 


8 


9 


9 


9 


8. 


9. 


९ 


1. 


[७० 


आहे नेकी (सत्कर्म) करणाऱ्यांचा! 

आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला आणि आमच्या आयतींना खोटे 
ठरविले तर असे लोक आगीमध्ये (अर्थात जहन्नममध्ये) राहतील. 

हे ईमान राखणाऱ्यांनो! अल्लाहने ज्या साफ सुथऱ्या वस्तू तुमच्या 
करीता हलाल (वैध) केल्या आहेत, त्यांना तुम्ही हराम (अवैध) ठरवू 
नका आणि मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नका. निःसंदेह, मर्यादेपुढे जाणाऱ्यांना 
अल्लाह पसंत करीत नाही. 

आणि खा अल्लाहने दिलेल्या अन्न-सामुग्रीपैकी हलाल व साफ 
सुथऱ्या वस्तू आणि अल्लाहच्या आज्ञा भंग करण्यापासून दूर रहा, 
ज्याच्यावर तुम्ही ईमान राखता. 

तुमच्या फालतू आणि व्यर्थ शपथांबद्दल, अल्लाह तुमची पकड करीत 
नाही, परंतु जाणून बुजून पक्क्या इराद्याने तुम्ही शपथ घेतली तर 
मात्र पकड होईल, अशी शपथ तोडण्याचे प्रायश्चित्त असे की, दहा 
गरीबांना जेऊ घाला, जसे बऱ्यापैकी आपल्या घरच्या लोकांना खाऊ 
घालता किंवा दहा गरीबांना कपडे नेसवा किंवा एक गुलाम सोडवा. 
मग जो कोणी हे करू शकत नसेल तर त्यांने तीन दिवस रोजे 
ठेवावेत. जेव्हा अशा प्रकारची शपथ घ्याल तर हा तुमच्या शपथांचा 
कफारा म्हणजे प्रायश्चित्त आहे. आणि अपल्या शपथांवर कायम 
राहून त्यांचे रक्षण करीत जा. अल्लाहने तुमच्याकरीता आपले आदेश 
स्पष्टपणे बयान केले, यासाठी की तुम्ही आभार मानावेत. 














. हे ईमानधारकांनो! दारू आणि जुगार आणि पूजेचे स्थान व भविष्य 


जाणून घेण्याचे फासे, ही सर्व अशुभ अमंगळ सैतानी कामे आहेत. या 
सर्वापासून दूर रहा, यासाठी की तुम्हाला यश लाभावे. 
सैतान तर फार इच्छितो की, दारू व जुवा जुगाराद्वारे तुमच्या 
दरम्यान द्वेष कपट आणि वैर निर्माण करावे आणि अल्लाहच्या 
स्मरणापासून व नमाजपासून तुम्हाला रोखावे. हे जाणून घेतल्यावर, 
आता या कामापासून तुम्ही स्वतः दूर राहिले पाहिजे. 





. आणि आदेश माना अल्लाहचा व आदेश माना पैगंबराचा, आणि आज्ञा 


भंग करण्यापासून दूर रहा. मग जर तुम्ही तोंड फिरविले तर जाणून 
घ्या की, आमच्या पैगंबराची जबाबदारी फक्त संदेश स्पष्टपणे 
पोहोचवून देणे एवढीच आहे. 

















5. अल-मायदा 155 पारा 7 








93. ज्या लोकांनी ईमान राखले आणि नेक कर्म केले, त्यांच्यावर गुन्हा 
नाही जर पूर्वी काही खाल्ले असेल, वास्तविक नंतर ते परहेजगार 
(वाईट कर्मापासून दूर राहणारे) बनले आणि ईमानधारक झाले व 
चांगले आचरण करू लागले मग परहेजगारीवर कायम राहिले आणि 
ईमानावर अटळ राहिले मग अल्लाहची आज्ञा भंग करण्यापासून दूर 
राहिले आणि नेकी (व्या मार्गा) वर चालत राहिले आणि अल्लाह नेकी 
करणाऱ्यांशी स्नेह प्रेम राखतो. 

.हे ईमानधारकांनो! अल्लाह तुमची एहरामच्या स्थितीत अशा वेळी 
परिक्षा घेईल, जेव्हा तुमचे हात आणि भाले सहजपणे शिकारपर्यंत 
पोहचतील. अशासाठी की, अल्लाहने आपल्या ज्ञानाने जाहीर करून 
दाखवून द्यावे की न पाहता त्याचे भय राखणारा कोण आहे? मग 
ज्याने देखील या नंतर मर्यादा पार केली तर त्याच्याकरीता 
दुःखदायक शिक्षा आहे. 

%. हे ईमान राखणाऱ्यांनो! ज्या वेळी तुम्ही एहराम (हज्जच्या वेशा) च्या 
स्थितीत असाल, तेव्हा शिकार करू नका आणि जो कोणी 
तुमच्यापैकी जाणून बुजून एहरामच्या स्थितीत शिकार मारील, तर 
त्याचा बदला आहे त्या मारलेल्या प्राण्याच्या अगदी बरोबरीचा चार 
पायांचे मवेशी, आणि याबाबत तुमच्यापैकी दोन न्याय-प्रिय माणसांनी 
फेसला करावा. ही नियाजची भेट काबा गृहापर्यंत पोहचविली जावी 
नाही तर या अपराधाचे प्रायश्चित्त म्हणून गोर गरीबांना जेऊ घालावे 
लागेल किंवा तेवढेच रोजे ठेवावे लागतील. यासाठी की एहेराम 
(हज्जचा वेश घातलेल्या) अवस्थेत शिकार करणाऱ्याने आपल्या 
कर्माची सजा भोगावी जे पूर्वी केले त्याला अल्लाहने माफ केले. 
आता जो कोणी पुन्हा असे करील तर अल्लाह त्याचा बदला घेईल, 
आणि अल्लाह मोठा जबरदस्त बदला घेणारा आहे. 

. (एहेरामच्या स्थितीत) समुद्रात शिकार करणे व ती खाणे 
तुमच्याकरीता हलाल (वैध) आहे, ही तुमच्यासाठी आणि प्रवाशांसाठी 
फायद्याची सामुग्री आहे, आणि जोपर्यंत एहेरामच्या स्थितीत असाल, 
तोपर्यंत जमीनीवरील म्हणजे जंगली जनावरांची शिकार करणे 
तुमच्यासाठी हराम आहे आणि त्या अल्लाहचे भय राखा, ज्याच्यासमोर 
तुम्हा सर्वांना एकत्र केले जाईल. 








9 


नज 





9 


0 























5. अल-मायदा 156 पारा 7 














97. अल्लाहने काबा गृहाला, जे अतिशय आदरणीय आहे, लोकांकरीता 
वस्ती करण्याचे साधन बनविले आहे आणि आदराचे महीने अल्लाहला 
भेट नजराणा म्हणून अर्पण केली जाणारी कुर्बानीची जनावरे, आणि 
ज्यांच्या गळयात अल्लाहला भेट म्हणून निशाणीचे पट्टे बांधलेले 
असावेत (अल्लाहच्या नावाच्या या सर्व वस्तू आदर करण्या योग्य 
आहेत) यासाठी तुम्ही हे जाणून घ्या की, अल्लाह खूप चांगले ज्ञान 
राखतो त्या सर्व चीज-वस्तुंचे ज्या आकाशांमध्ये व जमीनीवर आहेत 
आणि अल्लाह प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान राखतो. 

98. हे ही जाणून घ्या की, अल्लाह मोठी सक्त शिक्षा देणारा आहे आणि 
अल्लाह माफ करणारा मेहेरबान देखील आहे. 

99. पैगंबराची जबाबदारी फक्त संदेश पोहचविण्याची आहे आणि जे 
काही जाहीर कराल किंवा लपवाल ते अल्लाहला माहित आहे. 

100.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगा की, नापाक (अपवित्र आणि पाक-साफ 
(पवित्रे समान होऊ शकत नाही, तुम्हाला अपवित्र वस्तूंची रेल पेल 
नवलपूर्ण विपुलता वाटत असली तरीही. तेव्हा हे अक्कल 
राखणाऱ्यांनो! अल्लाहचे भय बाळगत रहा, यासाठी की तुम्ही सफल 
व्हावे. 

101.हे ईमानधाराकांनो! अशी गोष्टी विचारू नका की, तिचे उत्तर 
मिळाल्यास तुमची दशा खराब व्हावी आणि जर या गोष्टी अशा वेळी 
विचाराल, जेव्हा कुरआनाचे अवतरण होत असेल तर तुम्हाला त्याचे 
उत्तर उघड दिले जाईल. याच्यापूर्वी जे काही झाले, अल्लाहने माफ 
केले आणि अल्लाह मोठा माफ करणारा आणि सहनशील आहे. 

102.तुमच्यापुर्वीचे लोकही अशा प्रकारचे प्रश्‍न विचारून (उत्तर मिळताच 
लगेच) इन्कारी झाले आहेत. 

103.बहिरा, सायबा, वसीला आणि हाम सारख्या पारंपारीक गोष्टींना धरून 
चालणे व त्या मानणे हे अल्लाहने सांगितले नाही, परंतु हे इन्कार 
करणारेच असे आहेत की, अल्लाहशी खोट्या गोष्टींचा संबंध 
जोडतात व असे रिती-रिवाज चालवितात आणि त्यांच्यातले बहुतेक 
बेअक्कल आहेत. 

104.आणि जेव्हा त्यांना सांगितले जाते की, या (व्यर्थ रिती- 
रिवाजांनासोडून) त्या ग्रंथाकडे जो अल्लाहने अवतरीत केला आहे 









































5. अल-मायदा 157 पारा 7 

















आणि या त्याच्या पैगंबराकडे तेव्हा उत्तर देतांना म्हणतात की, ज्या 
(रिती-रिवाजां) वर आम्ही आपल्या वाड वडीलांना पाहिले आहे, तेच 
आम्हाला पुरेसे आहेत, बरे, जर यांचे वाडवडील कोणत्याही गोष्टींचे 
ज्ञान बाळगत नसावे आणि मार्गदर्शनाचा रस्ताही त्यांना माहित 
नसावा, तर हे काय करतील? 





10.हे ईमान राखणाऱ्यांनो! तुम्हावर आपली स्वतःची काळजी घेणे 


बंधनकारक आहे, जेव्हा तुम्ही सरळ मार्गावर चालत रहाल, तर जो 
वाट चुकला तो तुमचे काहीही बिघडवू शकणार नाही. तुम्हा सर्वांना 
अल्लाहजवळ परतून एकत्र व्हायचे आहे मग तोच तुम्हाला सांगेल 
की, तुम्ही कस कसे कर्म करीत होते. 


106.हे ईमानधारक लोकांनो! जेव्हा तुमच्यापैकी एखाद्याचा मृत्यु येऊन 





पोहचला असेल तर वसीयत फमृत्यु-पत्रे करते वेळी साक्षी म्हणून 
तुमच्यातील दोन न्याय प्रिय माणसे साक्षीदार असले पाहिजेत किंवा 
परके दोन इसमही साक्षीदार बनू शकतात. जर तुम्ही जमीनीवर कोठे 
प्रवासात असाल आणि तुमच्यावर मृत्युचे संकट येऊन पोहचेल आणि 
जर तुम्हाला या साक्षीदारां बद्दल शंका येईल तर नमाजानंतर या 
दोन्ही साक्षी दारांना थांबवून ठेवा, मग त्या दोघांनी अल्लाहची शपथ 
घेऊन सांगावे की, जर तुम्हाला शंका आहे तर आम्ही धने- 
दौलतीकरीता आपल्या शपथा विकणारे नाहीत. मग कोणी आमचा 
जवळचा नातेवाईक का असेना आणि आम्ही अल्लाहच्या नावाने 
दिलेली साक्ष लपवीत नाही, जर आम्ही असे केले तर गुन्हेगार ठरू. 


107.मग जर अशी सूचना मिळाली की, त्या दोघांनी खोटी साक्ष देऊन 


हक्‍क मारण्याचा गुन्हा केला आहे तर मयत इसमाच्या जवळच्या 
लोकांपैकी, ज्यांचा हक्क मारला गेला आहे, असे दोन इसम त्यांच्या 
जागी उभे रहावेत. अल्लाहची शपथ घेऊन या दोघांनी सांगावे की, 
आमची साक्ष पूर्वीच्या दोन साक्षीदारांच्या तुलनेत जास्त खरी आहे 
आणि आम्ही अतिरेक केला नाही. जर आम्ही असे केले तर आमचा 
सुमार अत्याचारी लोकांमध्ये होईल. 





108.असे केल्याने शक्‍य आहे की, लोक खरी खुरी साक्ष देतील किंवा 


त्यांनाही मिती राहील की, त्यांच्या शपथा, दुसऱ्यांच्या शपथां नंतर रद्द 
केल्या जातील. अल्लाहला भीत रहा आणि ऐकत जा आणि अल्लाह 

















5. अल-मायदा 158 पारा 7 








वाईट आचरण करणाऱ्यांना मार्ग दाखवीत नाही. 

109.ज्या दिवशी अल्लाह सर्व पैगंबरांना एकत्र करील तेव्हा फर्मावील की, 
तुम्हाला काय उत्तर दिले गेले. तेव्हा ते म्हणतील की, आम्हाला 
माहित नाही, निःसंदेह, केवळ तूच अदृश्य (लपलेल्या) गोष्टींना 
चांगल्या प्रकारे जाणणारा आहे. 

110.जेव्हा अल्लाहने फर्माविले की हे मरीयम पुत्र, ईसा (अ.)! तुला आणि 
तुझ्या मातेला जी कृपा-देणगी मी प्रदान केली आहे, तिची आठवण 
ठेव, जेव्हा मी पवित्र आत्म्याद्वारे तुझी मदत केली, तेव्हा तू पाळण्यात 
आणि प्रौढ वयात लोकांशी संभाषण केले. जेव्हा मी तुला ग्रंथाचे ज्ञान 
दिले, बुद्धिमत्तेची शिकवण दिली आणि तौरात व इंजील शिकविले. 
आणि जेव्हा तू माझ्या आदेशाने मातीपासून पक्ष्याची आकृति बनविली 
मग जेव्हा त्यात फुंक मारीत असे तेव्हा तो माझ्या आदेशाने उडणारा 
पक्षी बनत असे आणि जन्मजात आंधळ्याला आणि पांढरे डाग 
असणाऱ्या कोढीला (कुष्ठरोगयास) माझ्या हुकुमाने तू चांगले केले 
आणि माझ्या हुकूमाने तू मेलेल्यांना जिवंत उभे कले आणि जेव्हा मी 
बनी इस्राईलला तुझ्या मुकाबल्यात रोखले आणि जेव्हा तू 
यांच्याजवळ स्पष्ट निशाण्या घेऊन आला, तेव्हा यांच्यापैकी जे 
काफिर (इन्कारी) होते ते म्हणू लागले, ही उघडपणे जादू आहे. 

111.आणि जेव्हा मी हवारी (साथीदारां) च्या मनात हा विचार आणला की, 
माझ्यावर आणि माझ्या पैगंबरावर ईमान राखा, तेव्हा ते म्हणाले की, 
आम्ही ईमान राखले, तू साक्षी रहा की आम्ही मुसलमान आहोत. 

112.जेव्हा या हवारींनी (जे ईसा अ. यांचे सहवासातील अनुयायी होते) 
सांगितले की, हे मरीयम पुत्र ईसा! काय तुझा पालनकर्ता जेवणाची 
मोठी थाळी आमच्यावर आकाशातून पाठवू शकतो का? ईसा (अ.) 
म्हणाले, जर ईमानधारक असाल तर अल्लाहचे भय राखून बोलत जा. 

113.उत्तर देतांना ते म्हणाले आम्ही इच्छितो की, त्यातून खावे आणि 
आमच्या मनाला समाधान लाभावे आणि आम्ही जाणून घ्यावे की, तुम्ही 
आम्हाला सत्य सांगितले आहे आणि या गोष्टीस आम्ही साक्षीही राहू. 

114.तेव्हा मरीयम पुत्र ईसा (अ.) ने अल्लाहजवळ प्रार्थना केली हे 
अल्लाह! हे आमच्या पालनकर्त्या! उतरव आमच्यावर आकाशातून 
जेवणाची एक (मोठी) थाळी, यासाठी की, आमचे सोबती आणि 















































5. अल-मायदा 159 पारा 7 

















नंतरच्या लोकांकरीता तो ईद (मोठ्या आनंदाचा दिवस) आणि 
तुझ्यातफे एक निशाणी ठरावी. आम्हाला रोजी प्रदान कर. तू अतिशय 
उत्तम रोजी देणारा आहे. 

115.अल्लाहने फर्माविले की, मी जेवणाची थाळी तर तुमच्यावर उतरवीन 
परंतु जो कोणी तुमच्यापैकी इन्कारी होईल तर मग त्याला असा 
अजाब (शिक्षा) देईन की, सर्व जगांमध्ये कोणाला असा अजाब दिला 
गेला नसेल. 

116.आणि (कियामतीच्या दिवशी) जेव्हा अल्लाह फर्मावील की, हे मरीयम 
पुत्र ईसा (अ.))! काय तू लोकांना हे सांगितले होते की, 
अल्लाहशिवाय मला आणि माझ्या मातेलाही उपास्य बनवा? यावर 
ईसा (अ.) म्हणतील, हे अल्लाह तू प्रत्येक प्रकारच्या ऐबापासून मुक्‍त 
आहेस. माझ्यासाठी हे केव्हा योग्य होते की, मी असे बोलावे, ज्याचा 
मला काहीच अधिकार नाही. जर मी असे केले असेल तर ते तुला 
अवश्य माहित आहे जे माझ्या मनात आहे तुला ते सर्व माहित आहे 
आणि जे तू जाणतो, ते मी नाही जाणत. निःसंदेह सर्व (लपलेल्या) 
गोष्टी जाणणारा केवळ तूच आहेस. 

117.मी तर यांना फक्त तेच सांगितले, ज्याचा तू मला आदेश दिला की, 
उपासना करा एकमात्र अल्लाहची जो माझाही पालनकर्ता आहे आणि 
तुमचा देखील पालनकर्ता आहे. आणि जोपर्यंत मी त्यांच्यात राहिलो, 
त्यांच्या स्थितीबाबत जाणकार राहिलो. मग जेव्हा तू मला वर उचलून 
घेतले, तेव्हा (मात्र मी त्यांच्या स्थितीशी जाणकार राहिलो नाही) 
फक्त तूच त्यांची देखभाल करणारा होता. आणि तू प्रत्येक गोष्टींचा 
साक्षीदार आहेस. 

118.आता जर तू त्यांना अजाब (शिक्षा) देशील तर हे तुझेच दास आहेत 
आणि जर तू त्यांना माफ केले तर तूच मोठा जबरदस्त आणि 
महाज्ञानी आहेस. 

119.अल्लाह फर्मावील की, हे ईसा (अ.)! हा तो दिवस आहे की, ज्या 
दिवशी सत्यवादी लोकांना त्यांची सत्यप्रियता लाभ देईल. जन्नतच्या 
या बागा त्यांच्याचकरीता आहेत. ज्यांच्या खाली प्रवाह वाहत आहेत, 
जिथे ते सदा सर्वदा राहतील. त्यांच्याशी अल्लाह राजी झाला आणि 
ते अल्लाहशी राजी झालेत. ही फार मोठी सफलता आहे. 



































6. अल-अनआम 160 पारा 7 














120.आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर आणि जे काही यांच्या दरम्यान आहे 


सर्व अल्लाहच्या राज्यसत्तेत आहे. आणि तो प्रत्येक गोष्ट करण्यास 
समर्थ आहे. 


6. अल-अनआम 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 165 आयती आणि 20 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, आतिशय दया करणारा आहे. 


. सर्व प्रकारची प्रशंसा अल्लाहकरीता आहे, ज्याने आकाशांना व 


जमीनीला निर्माण केले आणि अंधःकार व प्रकाशालाही बनविले. 
तरीही जे इन्कार करणारे आहेत, ते आपल्या पालनकर्त्याच्या 
बरोबरीचे दुसऱ्यांना मानतात. 








. तोच अल्लाह की, ज्याने तुम्हाला मातीपासून निर्माण केले मग इथे 


राहण्याची एक मुदत ठरवून दिली. आणि तुम्हा सर्वांच्या हजर 
होण्याची वेळही निश्‍चित केली (ज्याचे ज्ञान फक्त त्यालाच आहे) तरी 
सुद्धा तुम्ही संशयात पडले आहात. 





. आकाशांमध्ये व जमीनीवर प्रत्येक ठिकाणी तोच अल्लाह आहे. तुमचे 


गुप्तभेद व जाहिर सर्व काही जाणतो आणि जे काही तुम्ही करता ते 
सर्व त्याला माहित आहे. 


. यांच्या पालनकर्त्याच्या निशाण्यांपैकी कोणतीही निशाणी यांच्यासमोर 


आणली गेली तरीही तोंड फिरवून गोष्ट टाळतात. 


. आता जे सत्य यांच्याजवळ आले तर यालाही त्यांनी खोटे ठरविले. 





ज्या गोष्टीला त्यांनी थट्टा विनोद म्हणून टाळले आहे, तिच्या 
परिणामाची खबर त्यांना फार लवकर पोहचणार आहे. 


. काय यांनी नाही पाहिले की, यांच्यापूर्वी किती तरी वस्त्या आम्ही 


नष्ट करून टाकल्या, वास्तविक, जमीनीवर आम्ही त्यांना जी सत्ता 
प्रदान केली होती ती तुम्हाला प्रदान केली नाही. आम्ही त्यांच्यावर 
आकाशातून भरपूर पाऊस पाडत राहिलो आणि त्यांच्याखालून आम्ही 
पाण्याचे पाट जारी केले, परंतु त्यांच्या अपराधांमुळे त्यांना नेस्त नाबूत 
करून टाकले आणि त्यांच्यानंतर दुसऱ्या काळच्या लोकांना निर्माण केले. 


. आणि जर आम्ही तुमच्यावर एखादा कागदावर लिहिलेला ग्रंथ 


उतरविला असता आणि या लोकांनी आपल्या हातांनी त्याला स्पर्श 

















6. अल-अनआम 161 पारा 7 














1 


क्म 


र 


ल 


12. 


। 


९) 


14. 


15. 


केला असता तरीही इन्कार करणारे लोक हेच म्हणाले असते की, ही 
तर खुली जादू आहे. 


. ते म्हणतात की, या पैगंबरासोबत एखादा फरिश्ता का नाही पाठविला 


गेला? आणि जर आम्ही एखादा फरिश्ता पाठविला असता तर 
किस्साच पूर्ण झाला असता. त्यांना मग वाट पाहण्याची व ढील 
मिळण्याची संधीच दिली नसती. 


. आणि जर आम्ही एखाद्या फरिश्त्याला पैगंबर बनवून पाठविले असते 


तर त्याला आम्ही स्वरूप माणसाचेच दिले असते आणि जी शंका आता 
यांच्यात दिसली आहे, त्याच शंकेत हे लोक तेव्हाही राहिले असते. 





.हे पैगंबर (स.)! तुमच्यापूर्वीही अनेक पैगंबरांची थट्टा उडविली गेली 


आहे, मग ज्या लोकांनी पैगंबराच्या बोलण्याला मस्करी समजून 
टाळले होते, त्यांना त्याच अजाब (शिक्षे) ने घेरले ज्याची ते थट्टा 
उडवीत होते. 


. त्यांना सांगा, जमीनीवर हिंडून फिरून पहा मग विचारपूर्वक नजर 


टाका की, सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांचा शेवट कसा झाला. 

यांना हे विचारा की, आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे ते 
कोणाचे आहे? आणि तुम्हीच उत्तर देताना सांगा की, केवळ एकट्या 
अल्लाहचे आहे. त्याने दया व कृपेची जबाबदारी स्वतः आपल्यावर 
घेतली आहे. कियामतीच्या दिवशी तो तुम्हाला निश्‍चितच एकत्र 
करील, ज्यात मुळीच शंका नाही. ज्यांनी (अल्लाहच्या कृपेपासून दूर 
होऊन) आपले स्वतःचेच नुकसान करून घेतले, तेच लोक ईमान 
राखणार नाहीत. 








.त्याचेच आहे जे राहते रात्रीत व दिवसामध्ये आणि तोच ऐकणारा, 


जाणणारा आहे. 

तुम्ही सांगा, अल्लाहच्याशिवाय काय, दुसऱ्या कोणाला आपला 
सहाय्यक व मदत करणारा बनवू? जेव्हा आकाशांचा व जमीनीचा 
बनविणारा केवळ तोच अल्लाह आहे आणि तोच सर्वांना खाऊ 
घालतो आणि स्वतः काही खात नाही. सांगा, मला हा आदेश 
मिळाला आहे की, सर्वात अगोदर मी इस्लामवर रहावे, आणि कधीही 
अनेक उपास्यांना मानणाऱ्यांपैकी न व्हावे. 

त्यांना सांगा, जर मी आपल्या पालनकर्त्याची आज्ञाभंग करीन तर एका 

















6. अल-अनआम 162 पारा 7 














16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


नळ 


22. 


23. 


24. 


मोठ्या दिवसाच्या अजाब (शिक्षे) चे मला भय वाटते. 

ज्या कोणावरून हा अजाब त्या दिवशी हटविला गेला, तर त्याच्यावर 
अल्लाहने मोठी दया केली आणि, ही स्पष्ट अशी सफलता आहे. 
आणि अल्लाह जर तुम्हाला दुःख पोहचवील, तर त्याच्याशिवाय दुःख 
दूर करणारा कोणी नाही आणि जर तुम्हाला सुख-आराम पोहचवील, 
तर तो प्रत्येक गोष्ट करण्याची ताकत राखतो. 

आपल्या दासांवर त्याचाच सत्ताधिकार चालतो आणि तोच आहे 
महाज्ञानी व खबर राखणारा. 

तुम्ही सांगा, मोठयात मोठी साक्ष कोणाची? आणि सांगा माझ्या व 
तुमच्या दरम्यान अल्लाह साक्षी आहे आणि हे कुरआन माझ्याकडे 
उतरविले गेले आहे. यासाठी की, मी याच्याद्वारे तुम्हाला खबरदार 
करावे. आणि ज्याच्यापर्यंत हे पोहचेल (त्याने दुसऱ्यांना खबरदार 
करावे) काय तुम्ही आताही हेच सांगाल की, अल्लाहच्यासोबत 
आणखी उपास्य आहेत? तुम्ही सांगून टाका की, अशी खोटी साक्ष मी 
तर नाही देऊ शकत. तुम्ही सांगा की, केवळ तोच एकटा उपास्य 
आहे आणि ज्यांना तुम्ही अल्लाहचा भागीदार ठरविता, मी तुमच्या या 
शिकपासून बेजार आहे. 

ज्यांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे ते या पैगंबराना ओळखतात, ज्या 
प्रमाणे आपल्या पुत्रांना ओळखतात, ज्यांना स्वतः आपलेच नुकसान 
करून घ्यायचे आहे, तेच मानत नाहीत. 


























. त्याहुन मोठा अत्याचारी कोण असेल, जो अल्लाहशी खोट्या गोष्टींचा 


संबंध जोडील अथवा अल्लाहच्या आयतींना खोटे ठरवील. निःसंदेह 
अत्याचारी लोक कधीही सफल होऊ शकणार नाही. 

आणि ज्या दिवशी आम्ही या सर्वांना एकत्र करू, मग त्या लोकांना 
विचारू ज्यांनी अल्लाहसोबत दुसऱ्यांना ईश्वराचा दर्जा दिला होता 
की, तुमचे ते भागीदार कोठे आहेत, ज्याच्याविषयी तुम्ही मोठ्या 
घमेंडीने दावा करीत होते? 

मग त्यांचा हा फितना (उपद्रव) त्यांच्यावरच तुटून पडेल आणि तेच 
म्हणतील अल्लाह जो आमचा पालनकर्ता आहे त्याची शपथ घेऊन 
सांगतो आम्ही मुश्रिक नव्हते. 

बघा, स्वतःविषयी त्यांनी कसे खोटे सांगितले आणि ज्या खोट्या 























6. अल-अनआम 163 पारा 7 














25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


ली सी 


कहाण्या ते रचत होते त्या सर्व गायब झाल्या. 

आणि यांच्यापैकी काही असे आहेत जे तुमच्याकडे कान लावून 
असतात, वास्तविक आम्हाला त्यांच्या मनांवर पडदा पडलेला दिसतो, 
आता ते याला समजू शकत नाही. आणि त्यांच्या कानात बूच ठेपले 
गेले आहे. आणि या लोकांनी सर्वच्या सर्व निशाण्या पाहून घेतल्या 
असत्या तरीही ते ईमान राखणार नाहीत. येथ पावेतो की, जेव्हा 
तुमच्याजवळ येतात तर फक्त तुमच्याशी भांडण करायला आणि जे 
इन्कारी आहेत ते असे सांगायला येतात की, या तर केवळ पूर्वीच्या 
लोकांच्या कहाण्या आहेत. 

आणि हे लोक या कुरआनापासून दुसऱ्यांना रोखतात आणि स्वतः 
देखील दूर पळतात, आणि ध्यानी घेत नाही की, (असे करून) 
स्वत:चा सर्वनाश करून घेत आहे. 

आणि तर तुम्ही पहाल त्यांची अवस्था त्या वेळी, जेव्हा ते आगीच्या 
किनाऱ्यावर उभे केले जातील तेव्हा ओरडू लागतील, अरेरे! आम्हाला 
जगात पुन्हा परत पाठविले गेले तर किती बरे होईल! तर आम्ही 
आपल्या पालनकर्त्याच्या आयतींना कधीही खोटे ठरविणार नाही; 
आणि ईमान राखणाऱ्यांमध्ये सामील राहू, 

नाही नाही, उलट यांचा पूर्वीचा लपविलेला भ्रम उघड झाला, आणि 
जर परत पाठविले गेले, तरीही तेच कर्म करून येतील, ज्याबाबीत 
त्यांना मनाई केली गेली होती आणि खात्रीने हे लोक खोटे आहेत. 
आणि म्हणतात की, आमच्यासाठी फक्त या जगाचे जीवन आहे. 
आम्हाला काही दुसऱ्यांदा जिवंत करून उठविले जाऊ शकत नाही. 
आणि जर त्या वेळी तुम्ही त्यांची अवस्था पहाल, जेव्हा आपल्या 
पालनकर्त्यासमोर या लोकांना उभे केले जाईल, तेव्हा अल्लाह 
फर्माविल, काय अजुनही माझ्यासमोर तुमचे हजर होणे खरे नाही? ते 
उत्तर देतील, होय आमच्या पालनकर्त्याची शपथ (हे तर अगदी खरे 
ठरले) तेव्हा पालनकर्ता हे फर्माविल, आता आपल्या इन्कार 
करण्यामुळे यातना भोगा. 























. निःसंदेह, मोठया तोट्यात पडले ते लोक ज्यांनी अल्लाहशी भेट 





होण्याच्या सूचनेला खोटे जाणले. मात्र जेव्हा अचानक ती वेळ येईल 
तेव्हा ओरडू लागतील, अरेरे! आमच्याकडून या मामल्यात मोठी चूक 

















6. अल-अनआम 164 पारा 7 














32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


झाली. आणि आपल्या पाठीवर आपल्या अपराधांचे ओझे लादून हजर 
होतील, तेव्हा केवढे वाईट ओझे त्यांनी उचलले असेल! 

या जगाचे जीवन तर खेळ तमाशा आहे, खरे ठिकाण तर आखिरतचे 
घर आहे, जे अतिशय उत्तम आहे, त्या लोकांकरीता जे अल्लाहचा 
आज्ञाभंग करण्यापासून दूर राहतात, तेव्हा काय तुम्ही अकलेचा वापर 
नाही करणार? 

(हे पैगंबर स.) आम्ही जाणतो की, जी काही बकवास हे लोक 
करतात, त्यामुळे तुम्हाला दुःख पोहचते परंतु हे फक्त तुम्हालाच खोटे 
ठरवित नाही तर हे जालीम लोक अल्लाहच्या आयतींचाही विरोध 
करतात. 

तुमच्यापूर्वीही अनेक पैगंबरांना खोटे ठरविले गेले आहे. या खोटे 
ठरविण्याबद्दल त्यांनी संयम पाळला, आणि त्यांना फार सतावीले गेले. 
येथ पावेतो की, त्यांच्याजवळ आमची मदत येऊन पोहचली आणि 
अल्लाहचे फर्मान बदलण्याची ताकत कोणाजवळही नाही. बहुतेक 
पैगंबरांच्या घटना-अहवाल तुमच्यापर्यंत पोहचले आहेत. 

तरी देखील, त्यांचे तोंड फिरवणे तुम्हाला सहन होत नसेल, जर 
तुम्हाला शक्‍य असेल तर जमीनीत एखादा भुयारी मार्ग शोधा किंवा 
आकाशाला एखादी शिडी लावून त्यांच्याकरीता एखादा चमत्कार 
आणून दाखवा. अल्लाहने इच्छिले असते तर स्वतःच या सर्वांना 
सन्मार्गावर जमा केले असते, तेव्हा तुम्ही नादान लोकांत सामील 
होऊ नका. 

सत्य गोष्टीला तेच मानतात जे एकतात, राहिलेत मेलेले तर अल्लाहच 
त्यांना उठवून उभा करील, मग त्याच्याकडेच त्यांना परतविले जाईल. 
आणि म्हणतात, याच्या पालनकर्त्यातर्फे याच्यावर एखादी निशाणी का 
नाही उतरविली गेली? 

जमीनीवर चालणारा एखादा सजीव असो किंवा आपल्या दोन पंखांनी 
उडणारा पक्षी असो, ही तुमच्या सारखीच एक एक जमात आहे. 
आम्ही आपल्या दफ्तरात नोंद करण्यात कोण्त्याही गोष्टीला सोडले 
नाही. मग सर्व आपल्या मालका (स्वामी) कडे जमा केले जातील. 

जे लोक आमच्या आयतींना खोटे ठरवितात, ते बहीरे व मुके आहेत, 
अंधारात पडले आहेत. अल्लाह ज्याला इच्छिल मार्गभ्रष्ट करील आणि 















































6. अल-अनआम 165 पारा 7 














ज्याला इच्छिल सरळ मार्गावर आणील. 

40. त्यांना सांगा, जर तुमच्यावर अल्लाहचा अजाब (प्रकोप) अचानक येईल 
किंवा शेवटचा क्षण येईल, तर का अल्लाहशिवाय दुसऱ्या कोणाला 
पुकाराल (सांगा, उत्तर द्या) जर तुम्ही सच्चे आहात. 

.उलट अशी वेळ आल्यावर केवळ त्यालाच पुकाराल, मग त्याने 
इच्छिल्यास तुमच्या पुकारण्यावर दुःख दूर करावे. आणि ज्यांना तुम्ही 
अल्लाहचे भागीदार ठरविता, अशा प्रसंगी त्या सर्वाना विसरून जाता. 

.आणि तुमच्या पूर्वीही अनेक जनसमूहांकडे आम्ही पैगंबर पाठविले 
होते, मग त्या जनसमूहांना संकट-यातनांमध्ये जखडले, यासाठी की, 
त्यांनी नम्र व्हावे. 

43. मग असे कां नाही झाले की, जेव्हा यांच्यावर आमचा अजाब आला 
तेव्हा नग्न झाले असते आणि दयेची याचना करू लागले असते, 
उलट त्यांची अवस्था तर अशी झाली की, त्यांची मने कठोर झाली 
आणि सैतानाने त्यांचे आचरण त्यांच्या नजरेत सुशोभित करून 
दाखविले. 

44. आणि जेव्हा त्या उपदेशाचाही या लोकांना विसर पडला, ज्यांची 
यांना आठवण करून दिली गेली होती, तेव्हा आम्ही त्यांच्याकरीता 
सर्व प्रकारच्या खुशालीचे दरवाजे उघडले; येथ पावेतो की, जे काही 
त्यांना दिले गेले, त्यात खूप मग्न्‌ झाले, तेव्हा अचानक आम्ही त्यांना 
धरले मग सगळीकडून त्यांची आशा तुटली. 

45. मग मात्र अशा अत्याचारी जनसमूहाची पाळे मुळे कापली गेली. आणि 
सर्व प्रकारची प्रशंसा तर अल्लाहकरीता आहे जो सर्व जगांचा 
पालनहार आहे. 

46. तुम्ही सांगा, बरे तुम्ही कधी हा विचार केला की, जर अल्लाह तुमचे 
कान व डोळे हिरावून घेईल आणि तुमच्या मनावर मोहर लावून 
देईल, तर दुसरे असे कोणते उपास्य आहे जे या सर्व चीज वस्तू 
परत आणून देईल? बघा, कशा स्पष्ट निशाण्या आम्ही उघड करून 
सांगितल्या, आणि त्यांना बघा ते कसे नजर चुकवित आहेत. 

47. सांगा, काय तुम्ही नाही पाहिले, जर अल्लाहचा अजाब अचानक 
किंवा उघडपणे तुमच्यावर येईल तर अत्याचारी जनसमूहाशिवाय 
आणखी कोणाचा सर्वनाश होईल? 


4 


ळक 


4 


1२) 









































6. अल-अनआम 166 पारा 7 














48. 


49. 


50. 


5 


छळ 


52. 


53. 


54. 








पैगंबरांना पाठविण्याचा आमचा उद्देश हाच की त्यांनी लोकांना शुभवार्ता 
ऐकवावी आणि (अल्लाहच्या अजाबाची) भिती दाखवावी. मग ज्याने 
ईमान राखले आणि आपल्या (आचरणात) सुधारणा करून घेतली तर 
अशा लोकांना कसलेही भय नाही आणि दुःख नाही. 

आणि ज्या लोकांनी खोटे ठरविले आमच्या आयतींना, त्यांच्या या 
वाईट कर्मामुळे अल्लाहचा अजाब त्यांना घेरील. 

हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगा की, मी तुम्हाला हे कधीही सांगितले 
नाही की, अल्लाहचे खजीने माझ्याजवळ आहेत आणि मी असेही 
सांगितले नाही की, मी अदृश्य गोष्टींचे ज्ञान राखतो आणि मी 
तुम्हाला असेही सांगत नाही की, मी एखादा फरिश्ता आहे. मी तर 
त्यानुसार चालतो जे माझ्याकडे वही केले गेले. तुम्ही त्यांना सांगा, 
काय आंधळा आणि डोळस दोन्ही समान असू शकतात? काय, तरीही 
तुम्ही विचार चिंतन करीत नाही? 








. आणि तुम्ही या ग्रंथाद्वारे त्या लोकांना खबरदार करा, जे आपल्या 


पालनकर्त्यासमोर एकत्र होण्यास मितात, की त्या ठिकाणी 
अल्लाहशिवाय कोणी मित्र-मदतगार नसेल आणि तिथे शिफारस 
करणाराही लाभणार नाही, यासाठी की, या लोकांनी अल्लाहला 
भिऊन वागणारे बनावे. 

आणि जे लोक सकाळ-संध्याकाळ आपल्या पालनकर्त्याला पुकारतात 
आणि त्याची मर्जी प्राप्त करू इच्छितात, त्यांना आपल्या बैठकीपासून 
दूर करू नका. तुमच्यावर त्यांच्या हिशोबाची काहीही जबाबदारी नाही 
आणि तुमच्या हिशोबाबाबत कोणत्याही गोष्टीस हे ही जबाबदार 
नाहीत. जर तुम्ही यांना आपल्या बैठकीपासून दूर केले तर तुम्ही 
अन्यायी लोकांपैकी ठराल. 

आणि आम्ही यांना एकमेकांद्वारे कसोटीत टाकले आहे की, उपद्रवात 
पडून (श्रीमंत लोक (अशा गरीबांकरीता) म्हणतात की, काय अल्लाहने 
आमच्या दरम्यान फक्त यांच्यावरच उपकार केले? तर काय कृतज्ञ, 
(आभार मानणाऱ्या) लोकांना अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणत नाही? 
आणि जेव्हा तुमच्याजवळ ते लोक येतील, जे आमच्या आयतींवर 
ईमान राखतात, तेव्हा तुम्ही सांगून टाका, तुमच्यावर सलाम (शांती) 
असो, तुमच्या पालनकर्त्याने दया कूपा करणे स्वतःसाठी आवश्यक 



































6. अल-अनआम 167 पारा 7 














55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


करून घेतले आहे, हेही ऐका की, तुमच्यापैकी कोणी नादानपणे जर 
एखादे वाईट कर्म करून बसेल, मग त्यानंतर पश्चाताप करून क्षमा 
याचना करील व आपले आचरण सुधारील, तर अल्लाह निश्‍चितच क्षमा 
करणारा, मेहेरबान आहे. 

आणि अशाच प्रकारे आम्ही आपल्या आयती उघडकरून त्यांचे साफ 
निवेदन करतो. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, ज्यांना तुम्ही अल्लाहलासोडून पुकारता, 
त्यांची बन्दगी (दास्यत्व) करण्याबाबत मला मनाई केली गेली. त्यांना 
सांगा, मी तुमच्या मनाच्या इच्छेनुसार चालू शकत नाही, असे करीन 
तर मी देखील मार्गभ्रष्ट होईन आणि सन्मार्गावर चालणाऱ्यांपैकी 
राहणार नाही. 

तुम्ही (स.) त्यांना सांगून टाका की, मी तर आपल्या पालनकर्त्यात्फे 
आलेल्या स्पष्ट प्रमाणावर कायम आहे आणि तुम्ही त्याला खोटे 
जाणता. आता तुम्ही जी (शिक्षे बाबत) घाई माजवीत आहात, तिला 
आणणे माझ्या अखत्यारीतली गोष्ट नाही. तिचा आदेश फक्त 
अल्लाहच्या अधिकारात आहे, तोच सत्य स्पष्टपणे फर्मावितो आणि 
तोच सर्वात अधिक चांगला फैसला फर्माविणारा आहे. 

त्यांना सांगा, ज्या (सजे) ची तुम्ही इतकी घाई करीत आहात, ती 
जर माझ्या अखत्यारीतली असती तर माझ्या व तुमच्या दरम्यान 
कधीच फैसला होऊन गेला असता. अल्लाह जुलमी व अत्याचारी 
लोकांना चांगले ओळखतो. 

अदृश्याच्या चाव्या त्याच्याच ताब्यात आहेत, ज्यांना त्याच्याशिवाय 
दुसरा कोणीही जाणत नाही. जमीन, जंगल आणि समुद्राच्या सर्व 
गोष्टींचे ज्ञान त्यालाच आहे. झाडावरून एखादे पानही गळून पडते 
तर तेही त्याला माहित असते आणि एखादा दाणा (बी) जमीनीच्या 
अंधारात असो, एखादी ओली किंवा कोरडी वस्तू असो, परंतु 
अल्लाहने स्पष्टपणे सांगणाऱ्या ग्रंथामध्ये नमूद करून ठेवले आहे. 
तोच अल्लाह की, जो रात्री तुमचा जीव आपल्या ताब्यात ठेवतो 
आणि जे काही तुम्ही दिवसात करता, ते देखील तो जाणतो आणि 
दिवसा तुम्हाला तोच उठवितो. यासाठी की, अशा रीतीने ठरविलेली 
मुदत पूर्ण व्हावी, तुम्हा सर्वांना त्याच्याकडेच परतून जायचे आहे. मग 





















































6. अल-अनआम 168 पारा 7 














61. 


6 


1२) 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 





तो तुम्हाला दाखवून देईल की, तुम्ही कशा प्रकारचे कर्म करून आले. 
आणि आपल्या दासांवर तो सर्व प्रकारे ताबा राखतो. आणि तुमच्यावर 
रक्षण करणारे (पहारेदार) पाठवितो. येथ पावेतो की, जेव्हा तुमच्यापैकी 
एखाद्याचा मृत्यु येतो, तेव्हा आम्ही पाठविलेले फरिश्ते त्याचा जीव 
काढून घेतात आणि कशा प्रकारचाही कसूर ते करीत नाही. 








.मग त्यांना परतविले जाते अल्लाहकडे जो त्यांचा खरा व सच्चा 


स्वामी आहे. लक्षात ठेवा की, आदेश तर फक्त त्याचाच चालतो आणि 
तो मोठया वेगाने हिशोब घेणारा आहे. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, जंगल आणि समुद्राच्या अंधारातून तुमची 
सुटका कोण करतो? (जेव्हा अडकून पडता) तेव्हा मोठया अजीजीने 
व हळूहळू दबल्या आवाजात (कोणा पुढे) फरयाद करता, की जर तू 
आमची या संकटातून सुटका केली तर आम्ही निश्‍चित आभार 
मानणारे राहू. 

सांगा आणि केवळ अल्लाहच तुम्हाला प्रत्येक संकटातून मुक्‍त करतो 
परंतु तुम्ही मात्र त्याच्यासोबत दुसऱ्यांनाही ईश्‍वर ठरविता. 

त्यांना सांगा की, तो या गोष्टीचीही ताकत राखतो की, तुमच्यावरून 
अजाब (शिक्षा) उतरून द्यावा किंवा तुमच्या पाया खालून अजाब 
पाठवावा किंवा टोळया बनवून तुम्हाला आपसात भिडवून एकमेकांच्या 
माराची गोडी चाखवावी. बघा, आम्ही कशा प्रकारे निशाण्या स्पष्टपणे 
निवेदन करतो; यासाठी की, या लोकांनी समजावे. 

आणि या कुरआनाला तुमच्या जनसमूहाने खोटे ठरविले, खरे पाहता, 
हे पुरेपूर सत्य आहे. तुम्ही सांगून टाका की, मी तुमचा वकील नाही. 
प्रत्येक खबरीच्या पूर्ण होण्याची एक वेळ आहे, तेव्हा तुम्हाला फार 
लवकर कळून येईल. 

आणि जेव्हा तुम्ही पहाल की, हे लोक आमच्या आयतींमध्ये दोष 
काढून वाद विवाद करतात तर त्यांच्यापासून अलग व्हा, येथ पावेतो 
की दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीत (बोलण्यात) यांनी मशगूल व्हावे. आणि 
एखाद्या वेळी सैतानाने तुम्हाला विसर पाडला तर आठवण झाल्यावर 
अशा जुलमी, अत्याचारी जनसमूहासोबत बसू नका. 

अशा लोकांच्या (कर्माच्या हिशोबाची कोणतीही जबाबदारी नेक व 
सदाचारी लोकांवर नाही परंतु उपदेश (करणे फार चांगले) यासाठी 









































6. अल-अनआम 169 पारा 7 














70. 


7 


न्न 


72. 


73. 


74. 


की, या लोकंनी वाईट कर्मापासून दूर रहावे. 

आणि त्या लोकांना त्यांच्या दशेवर सोडा, ज्यांनी आपल्या धर्माला 
खेळ तमाशा बनवून ठेवले आहे आणि या जगातील जीवनाने त्यांना 
धोक्यात टाकले आहे. मात्र या कुरआनाद्वारे त्यांना उपदेश जरूर 
करा की, एखादा मनुष्य आपल्या वाईट कर्मात अडकून न पडावा की 
नंतर अल्लाहशिवाय दुसरा कोणी वली व शिफारस करणारा 
(शोधूनही त्याला लाभणार नाही आणि असा मनुष्य आपल्या 
सुटकेसाठी दंड म्हणून सर्व प्रकारच्या चीज-वस्तू देऊन टाकील 
तरीही त्या कबूल केल्या जाणारा नाहीत. हे लोक आपल्या वाईट 
आचरणात अडकले. त्यांना उकळते पाणी प्यायला दिले जाईल आणि 
त्यांच्या इन्कार करण्यामुळे त्यांना दुःखदायक यातना दिली जाईल. 








. तुम्ही त्यांना सांगा की, काय आम्ही अल्लाहशिवाय अशांना पुकारावे, 


जे आम्हाला नफाही देऊ शकणार नाहीत आणि आमचे काही 
नुकसान करण्याचीही त्यांच्यात ताकत नाही आणि काय आम्ही उलट 
पावली परत फिरावे यानंतर की, आता अल्लाहने आम्हाला मार्गदर्शन 
केले आहे. आणि काय आम्ही त्या माणसा सारखे व्हावे, ज्याला 
सैतानाने जंगलात वाट चुकवून हैराण केले असावे, जेव्हा दुसरीकडे 
त्याचे साथीदार त्याला बोलावित असावेत की, सरळ मार्गाकडे 
आमच्याजवळ ये. सांगा, अल्लाहचे मार्गदर्शन हेच खरे मार्गदर्शन आहे 
आणि आम्हाला हा आदेश दिला गेला आहे की, आम्ही सर्व जगांच्या 
पालनकर्त्यासाठी मुस्लिम (अल्लाहचे आज्ञा धारक) व्हावे. 

आणि आम्हाला हा ही आदेश दिला गेला आहे की, नमाज नियमित 
पढत रहा फक्त अल्लाहचे भय राखा आणि जाणून असा की, 
त्याच्याकडे तुम्हा सर्वांना एकत्र केले जाईल. 

आणि तोच अल्लाह होय ज्याने आकाशांना व जमीनीला सत्यासह 
निर्माण केले, आणि ज्या दिवशी तो म्हणेल होऊन जा तेव्हा हश्र 
(कियामत) चा दिवस कायम होईल. त्याचे वचन अगदी सत्य आहे, 
ज्या दिवशी सूर (शंख) फूंकले जाईल, तेव्हा खरीखुरी बादशाही 
त्याचीच दिसून येईल, लपलेले आणि उघड असे सर्व काही तो 
जाणणारा आहे आणि महाज्ञानी व खबर राखणारा आहे. 

आणि जेव्हा इब्राहीम (अ.) यांनी आपले पिता आजर यांना सांगितले, 









































6. अल-अनआम 170 पारा 7 








काय तुम्ही मूर्त्यांना ईश्वर बनवून ठेवले आहे? मी असे पाहतो की, 
तूम्ही व तुमचा जनसमूह उघड अशा मार्गभ्रष्टेत आहे. 

75. आणि याच प्रकारे आम्ही इब्राहीम (अ.) यांना आकाशाची व जमीनीची 
बादशाही (राज्यसत्ता) दाखविली, यासाठी की त्याने विश्‍वास 
ठेवणाऱ्यांपैकी व्हावे. 

76. तेव्हा इब्राहीम (अ.) वर रात्रीचा अंधार पसरला, तेव्हा त्यांनी एक तारा 
पाहिला, म्हणाले की, हा माझा पालनकर्ता आहे मग जेव्हा तो तारा 
गायब झाला. तेवहा इब्राहीम (अ.) म्हणाले की, मी बुडणाऱ्यांना 
(पालनकर्ता मानणे) पसंत करीत नाही. 

77. जेव्हा चंद्राला चमकतांना पाहिले, म्हणाले, हा माझा पालनहार आहे 
मग जेव्हा तोही बुडाला, तेव्हा इब्राहीम (अ.) म्हणाले, जर माझ्या 
पालनकर्त्याने मला मार्गदर्शन केले नसते तर मी देखील वाट 
चुकलेल्यापैकी झालो असतो. 

78. जेव्हा सूर्याला जगमगतांना पाहिले, तेव्हा म्हणाले, काय हा माझा 
पालनकर्ता आहे? हा तर खूपच मोठा आहे, परंतु जेव्हा तोही बुडाला 
तेव्हा इब्राहीम (अ.) हाक मारून म्हणाले की, हे माझ्या जनसमूहाच्या 
बांधवांनो! तुम्ही अल्लाहसोबत जे दुसऱ्यांना सहभागी ठरविता मी 
त्यापासून बेजार (होण्याचे ऐलान करीत) आहे. 

79. मी आपला चेहरा त्या अल्लाहकडे केंद्रित केला, ज्याने आकाशांना व 
जमीनीला निर्माण केले. आणि त्या एकाच्याच बाजूचा होऊन हे ऐलान 
करतो की, मी अल्लाहसोबत इतरांना सहभागी करणाऱ्यापैकी नाही. 

80. तेव्हा त्यांच्या जनसमूहाने त्याच्याशी हुज्जत सुरू केली, इब्राहीम (अ) 
म्हणाले, काय तुम्ही अल्लाहच्याबाबतीत माझ्याशी भांडण करता? 
वास्तविक त्याने तर मला सरळ मार्ग दाखविला आहे. आणि 
अल्लाहच्यासोबत ज्यांना तुम्ही सहभागी ठरविता, मी त्यांना भीत 
नाही, मात्र माझा पालनकर्ता जे इच्छिल ते होईल. माझ्या 
पालनकर्त्याने प्रत्येक गोष्टीला आपल्या ज्ञानाच्या घेऱ्यात राखले आहे. 
काय अजूनही तुम्ही उपदेश कबूल करणार नाहीत? 

.आणि मी त्यांना कसे व का म्हणून भ्यावे, ज्यांना तुम्ही अल्लाहच्या 

सहभागी ठरविता, जेव्हा तुमची, ही अवस्था आहे की, अल्लाहने शिक 

(अल्लाहचा सहभागी ठरवण्या) बाबत कोणतेही प्रमाण उतरविले नाही 





























8 


म 

















6. अल-अनआम 171 पारा 7 














तरीही अल्लाहचा सहभागी ठरविण्यात तुम्हाला भीती वाटत नाही. 
आता तुम्हाला माहित असेल तर सांगा की, आम्हा दोघा पक्षात 
सुटका प्राप्त करून शांतीचा हक्कदार कोण बनेल? 

82. जे लोक ईमान राखल्या नंतर शिर्क सारख्या अत्याचाराच्या 
मिलावटीपासून स्वतःचे रक्षण करतात, शांती लोकांकरीता आहे. आणि 
अशाच लोकांना सरळ मार्ग लाभला. 

.आणि आमची ही दलील (प्रमाण) जी इब्राहीम (अ.) यांनी त्यांच्या 
जनसमूहाच्या विरोधात दिली होती. आम्ही ज्याला इच्छितो, त्याचेच 
दर्जे बुलंद करतो, निःसंदेह तुमचा पालनकर्ता मोठा हिकमतशाली व 
महाज्ञानी आहे. 

84. आणि आम्ही त्यांना (इब्राहीमना) इसहाक (अ.) व याकूब (अ.) प्रदान 
केले. प्रत्येकाला आम्ही मार्गदर्शन केले, आणि याच्यापूर्वी आम्ही नूह 
(अ.) यांनाही मार्गदर्शन केले होते आणि त्याच्याच (इब्राहीमच्या) 

संततीमधून दाऊद (अ.) आणि सुलेमान (अ.) आणि अय्युब (अ.) व 
यूसुफ (अ.) आणि मूसा (अ.) व हारून (अ)) या सर्वांना आम्ही 

मार्गदर्शन केले. आणि अशा प्रकारे आम्ही नेकी (सत्कर्म) करणाऱ्यांना 

किती तरी चांगला मोबदला देतो. 

आणि जकरीया (अ.), यहया (अ.), ईसा (अ.) हे सर्व नेक सदाचारी 

लोकांमधील होते. 

. आणि इस्माईल (अ.) आणि यसआ (अ.) आणि यूनुस (अ.) आणि लूत 
(अ.) (यांनाही आम्ही मार्गदर्शन केलो आणि प्रत्येकाला आम्ही 
जगातील लोकांवर श्रेष्ठता (मोठेपणा) प्रदान केली होती. 

87. आणि यांचे वडील, आणि संतान आणि यांच्या भावांपैकीही (काही 
जणांना) आम्ही पसंत केले आणि त्यांना सरळ मार्गाचे मार्गदर्शन 
प्रदान केले. 

88. हे अल्लाहचे मार्गदर्शन आहे. आपल्या दासापैकी ज्याला इच्छितो 
त्यानुसार चालवितो. आणि जर या लोकांनीही शिक (अल्लाह सोबत 
भागीदार) केले असते तर अवश्य त्यांनी केलेले सर्व कर्म, आचरण 
बरबाद झाले असते. 

89. आणि आम्ही आपल्या त्या दासांना ग्रंथ आणि बुद्धीमत्ता व पैगंबर 
पद प्रदान केले. 








8 


९2 








8 


टा 


8 


ठल 

















6. अल-अनआम 172 पारा 7 














90. 


9 


ली 


92. 


93. 





हे सर्व (पैगंबर आहेत) ज्यांना अल्लाहने मार्ग दाखविला, तेव्हा तुम्ही 
देखील त्यांच्याच मार्गदर्शनाचे अनुसरण करा. तुम्ही सांगा की, 
याबद्दल मी तुमच्याकडून कोणताही मोबदला मागत नाही. हा तर सर्व 
जगातील लोकांकरीता उपदेश आहे. 





. यांनी अल्लाहची कदर जाणली नाही, जसा त्याची कदर करण्याचा 


हक्‍क आहे. जेव्हा त्यांनी असे म्हटले की, अल्लाहने एखाद्या 
माणसावर कोणतीही गोष्ट उतरविली नाही. तुम्ही त्यांना सांगा, तो 
ग्रंथ कोणी उतरविला होता, जो मूसा (अ.) घेऊन आले होते? जो 
माणसांकरीता प्रकाश आणि मार्गदर्शन होता. ज्याचे एक एक पान 
तुम्ही नक्कल करून ठेवले आहे, त्यातला काही भाग दाखविता आणि 
बहुतेक भाग लपवून ठेवता. (त्या ग्रंथाद्वारे) तुम्हाला त्या गोष्टी 
शिकविल्या गेल्या होत्या, ज्यांना तुम्ही व तुमचे बाप दादा (वाड 
वडील) जाणत नव्हते. तुम्ही त्यांना सांगा की, अल्लाहनेच (हा ग्रंथ, 
मुसा (अ.) वर उतरविला होता.) हे सांगून त्यांना त्यांच्या वाईट 
आचरणात अडकून जाण्यास सोडून द्या की, त्यांनी आपल्या खेळ 
तमाशात मग्न्‌ रहावे. 

आणि हा ग्रंथही किती चांगला आहे की आम्ही त्याला अवतरीत केले. 
मोठा कल्याणकारी व समृद्धीदायक आहे, जो त्या शिकवणीची 
सत्यता सिद्ध करतो ज्या या पूर्वीच्या (अवतरीत) ग्रंथामध्ये होत्या. 
यासाठी की तुम्ही या मध्यवर्ति वस्तीच्या (मक्का) लोकांना आणि 
तिच्या आस पासच्या सर्व मानवी आबादीला खबरदार करावे. जे 
लोक आखिरतवर ईमान ठेवतात ते याच्यावरही ईमान ठेवतील आणि 
आपल्या नमाजचेही रक्षण करू लागतील. 

त्याहुन मोठा अत्याचारी कोण असेल जो अल्लाहच्या संबंधाने खोटे 
सांगेल किंवा त्याच्यावर एखाद्या गोष्टीचे वही केली गेली नसेल, 
तरीही सांगेल की, माझ्याकडे वही (ईश आदशाचे) अवतरण होते. 
आणि तो देखील अत्याचारी आहे, ज्याने हे सांगावे की, अल्लाहने जे 
काही उतरविले आहे, मी सुद्धा असा ग्रंथ उतरवू शकतो आणि जर 
तुम्ही ते दृश्य पाहू शकले असते की, जेव्हा हे अत्याचारी लोक 
मृत्युच्या कठोर यातनांनी घेरले गेले असतील, आणि फरिश्ते आपले 
हात पुढे करून म्हणतील की, काढा आपले प्राण. आज तुम्हाला 






































6. अल-अनआम 173 पारा 7 














94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


अपमानाची शिक्षा (अजाब) दिली जाईल. यासाठी की, तुम्ही 
अल्लाहबाबात नाहक गोष्टी बोलत होते; आणि त्याच्या आयतींच्या 
विरोधात आपला मोठेपणा दाखवत होते. 

(मृत्युनंतर हजर झाल्यावर अल्लाह फर्माविल) तुम्ही एकटेच हजर 
झालात, ज्या प्रमाणे आम्ही तुम्हाला पहिल्यांदा निर्माण केले होते 
आणि जे काही आम्ही तुम्हाला दिले होते, ते ही आपल्या पाठीमागे 
सोडून आलात. आणि तुमच्यासोबत ते शिफारस करणारेही आम्हाला 
कुठे दिसत नाहीत, ज्यांच्याविषयी तुम्हाला मोठी घमेंड होती आणि 
दावा होता की, हे आमच्या दरबारात तुमची शिफारस करतील. आज 
तर तुमचे रिश्ते नाते सर्व तुटले आणि ज्यांचा तुम्हाला मोठा भरोसा 
होता ते सगळे आज गायब झालेत. 

दाणा व बी यांना फाडणारा अल्लाहच आहे. तोच जिविताला 
मेलेल्यातुन बाहेर काढतो आणि तोच मेलेल्यास जिवितामधून काढतो. 
हा तुमचा अल्लाह आहे मग तुम्ही कसे उलट बहकत जात आहात? 
रात्रीच्या अंधारानंतर सकाळ तोच फाडून बाहेर काढतो. त्यानेच 
रात्रीला आराम दायक बनविले आणि सूर्य व चंद्रास हिशोबाने फेरी 
मारण्याच्या कामावर लावले आहे. हा निश्‍चित केलेला अंदाज आहे, 
मोठा गलबा राखणाऱ्या व ज्ञान बाळगणाऱ्याचा. 

तोच होय, ज्याने तुमच्याकरीता तारे बनविले, यासाठी की, समुद्र 
आणि जंगलाच्या अंधारात तुम्हाला रस्ता माहित पडावं, निःसंदेह 
आम्ही तपशीलपूर्वक निशाण्या सांगितल्या आहेत, त्या जनसमूहा 
करीता जो जाणतो व समजतो. 

तोच आहे, ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले, मग 
तुमच्यासाठी एक ठिकाण आणि एक सुपूर्द होण्याची जागा निश्‍चित 
केली. समजदार लोकांकरीता आम्ही यात मोठया स्पष्ट गोष्टी 
सांगितल्या आहेत. 

आणि तो अल्लाहच आहे, जो आकाशातून पाणी वर्षवितो (मग त्याने 
फर्माविले की) मग आम्ही या पाण्याद्वारे प्रत्येक प्रकारची वनस्पती 
उगवली आणि यातून हिरवीगार शेती उत्पन्न केली ज्यातून आम्ही 
असे दाणे निर्माण करतो, जे एकमेकांवर (थरावर थर) रचलेले 
असतात आणि खजूरीच्या गाभ्यात लटकणारे फळांचे गुच्छे (फळांनी 















































6. अल-अनआम 174 पारा 7 














लादलेले, जास्त ओझ्याने वाकलेले असतात) आणि द्राक्षे, जैतून व 
डाळींबाच्या (अनारच्या) बागा, ज्यांची फळे (रंग आणि स्वादात) 
आपसात, मिळती जुळती आहेत आणि वेगवेगळीही. झाडांना जेव्हा 
फळे येतात, तेव्हां एक नजर टाकून त्याला बारकाईने पहा आणि 
जेव्हा फळ पिकते तेव्हांही नीट ध्यान लावून पहा. ईमान राखणाऱ्या 
लोकांकरीता यात भरपूर निशाण्या आहेत. 

॥00.(एवढे असून ही) हे लोक जिन्नांना अल्लाहचे सहभागी ठरवितात. 
वास्तविक जिन्न देखील अल्लाहनेच निर्माण केलेत. आणि यांनी 
अल्लाहकरीता पुत्र व मुली अजाणपणे व नासमझीने ठरवून घेतल्या, 
अल्लाह सर्व प्रकारच्या ऐब-दोषापासून मुक्‍त आहे (तो पवित्र आहे) 
आणि यांच्या अशा बकवास व बडबडण्यापासून फार उच्चतम आहे. 

101.कोणताही नमुना न पाहता त्याने एकट्याने आकाशांना व जमीनीला 
निर्माण केले. कोणी त्याचा पुत्र कसा असू शकतो, ज्या अर्थी त्याला 
पत्नी नाही. त्याने सर्व काही निर्माण केले आणि सर्व चीज-वस्तूंची 
त्याला माहिती आहे. 

॥02.बस हा आहे अल्लाह, जो तुमचा पालनहार आहे, त्याच्याशिवाय 
दुसरा कोणी ईश्‍वर नाही, प्रत्येक गोष्टीचा निर्माण करणारा आहे, 
तेव्हा तुम्ही फक्त त्याचेच दास बना व बंदगी करा आणि तो एकटा 
प्रत्येक गोष्टीची देख भाल करीत आहे. 

103.डोळे व नजरा त्याला पाहू शकत नाही, परंतु तो सर्व डोळ्यांना व 
नजरांना ताब्यात घेतो, तो अतिशय बारीक (सूक्षम) पाहणारा, भेद 
जाणणारा आणि खबर राखणारा आहे. 

104.(तुम्ही सांगून टाका की) तुमच्या पालनकर्त्याच्यातफे तुमच्याजवळ 
स्पष्ट दिसून येणाऱ्या डोळसपणाच्या गोष्टी आल्या आहेत. जो देखील 
डोळे उघडुन त्या पाहिल, त्याचे स्वतःचे भले होईल. जो आंधळा 
बनून राहील तर त्याचा आंधळेपणा त्यालाच घातक ठरेल आणि मी 
काही तुमच्यावर पहारा द्यायला आलो नाही. 

॥05.अशा प्रकारे आम्ही आपल्या आयतींचे स्पष्ट रूपाने वर्णण करतो की, 
या लोकांनीही सांगावे की, तुम्ही वाचून ऐकविले आणि यासाठी की, 
बुद्धिमानांकरीता या आयती चांगल्या स्पष्ट कराव्या. 

106.तुमच्या पालनकर्त्याने जे वही तुमच्याकडे पाठविले आहे, त्याचे अनुसरण 


















































6. अल-अनआम 175 पारा 8 








करीत रहा. अल्लाहच्याशिवाय कोणीही ईश्‍वर नाही आणि अनेक 
उपास्यांची आराधना करणाऱ्यांना त्यांच्या दशेवर सोडा. 

॥07.अल्लाहने इच्छिले असते तर तो अशी व्यवस्था करू शकत होता की 
हे लोक अल्लाहसोबत दुसऱ्यांना सहभागी करूच शकले नसते आणि 
आम्ही तुम्हाला यांच्यावर देखरेख करणारा बनविले नाही आणि 
यांच्या आचरणावर नजर ठेवण्याची जबाबदारीही तुमच्यावर नाही. 

॥08.आणि अल्लाहला सोडून ज्या लोकांजवळ दुआ प्रार्थना) मागतात, 
त्यांना पुकारतात, त्यांना तुम्ही बरेवाईट बोलू नका, कारण ते ही 
अज्ञाना मुळे उत्तर देताना अल्लाहच्या प्रतिष्ठेचा अनादर करतील 
अशा प्रकारे आम्ही प्रत्येक जनसमूहाकरीता त्यांच्या आचरणाला 
सुशोभित केले. शेवटी या सर्वांना आपल्या पालनकर्त्याकडे परतून 
यायचे आहे. मग तो त्यांना दाखवून देईल की, ते कस कशा प्रकारचे 
आचरण करून आले आहेत. 

॥109.हे लोक मोठा जोर लावून आणि अल्लाहच्या शपथा घेऊन सांगतात 

की यांच्याजवळ एखादी निशाणी म्हणजे ईश-चमत्कार आणला जावा 

तर मग अवश्य (आणि लगेच) ईमान राखतील. तुम्ही त्यांना सांगा, 
की निशाण्या तर अल्लाहच्या अखत्यारीत आहे. आणि तुम्हाला काय 
माहित की निशाण्या आल्या नंतरही हे लोक ईमान राखणार नाही. 
110.आम्हीही त्यांची मने व डोळे फिरवून टाकू. जसे पहिल्यांदा निशाणी 
पाहिल्यावर ईमान राखले नाही (आता ही राखणार नाहीत) तेव्हा 
त्यांना सोडून देऊ की, आपल्या विद्रोहात (बंडखोरीत) त्यांनी भटकत 
फिरावे. 

[आणि जर आम्ही यांच्यावर फरिश्ते उतरविले असते आणि 

कांनी य लले असते, आम्ही प्रत 

यांच्यासमोर आणून हजर केली असती, तरीही ज्यांना ईमान राखायचे 
नाही, ते शेवटी ईमान राखणार नाहीत. मात्र अल्लाहने इच्छिल्यास 
गोष्ट वेगळी, परंतु यांच्यापैकी बहुतेकजण नादान अडाणी आहेत. 

112.अशा प्रकारे आम्ही प्रत्येक पैगंबराच्या विरोधात सैतानरूपी मानव 
आणि जिन्नांना दुश्मनी करण्यात फार पुढे पाहिले. गुप्त इशारे 
करतात एकमेकांकडे, मनाला भुरळ घालणाऱ्या गोष्टी आणि 
धोकेबाजी करण्यात मग्न आहेत. जर अल्लाहने इच्छिले असते की, 



























































6. अल-अनआम 176 पारा 8 














त्यांनी असे करू न शकावे तर ते मुळीच करू शकले नसते. तुम्ही 
त्यांना त्यांच्या स्थितीवर सोडा. यासाठी की त्यांना जेवढे खोटे 
कमवायचे तेवढे कमवून घ्यावे. 

॥13.जे लोक आखिरतचा विश्‍वास करीत नाही, त्यांची मने तर अशा 
चुकीच्या गोष्टींकडे वळतील, आणि ते असाच मार्ग पसंत करतील. 
तेव्हा ते जे काही वाईट कमवू इच्छितात, ते त्यांनी कमवून घ्यावे. 

114.(तुम्ही हे ऐलान करा की) काय मी अजूनही अल्लाहलासोडून 
दुसर्‍याचा फैसला कबूल करावा? वास्तविक त्याने तर तपशीलवार ग्रंथ 
तुमच्याकडे उतरविला आहे. ज्या लोकांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे ते 
जाणतात की, हा कुरआन तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे तुमच्यावर सत्य 
आधारावर उतरविला गेला आहे. तेव्हा तुम्ही संशयी लोकांसोबत राहू नका. 

115.आणि तुमच्या पालनकर्त्याचे वचने सत्य व न्यायाच्या दृष्टीने परीपूर्ण 
आहेत. त्याच्या आदेशाला बदलून टाकील असा कोणीही नाही. तो 
सर्व काही ऐकणारा जाणणारा आहे. 

116.आणि जमीनीवर राहणाऱ्यांमध्ये बहुतेक लोक असे आहेत की, जर 
त्यांच्या म्हणण्यानुसार चालाल तर तुम्हाला अल्लाहच्या मार्गाचा विसर 
पाडतील. आणि हे सर्व अनुमान व अटकळीवर चालतात आणि 
कल्पनेचीच उडान भरतात. 

॥17.तुमचा पालनकर्ता खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो की, या मार्गापासून 
कोण दूर झाला आणि हे देखील जाणतो की, कोण त्याच्या मार्गावर 
उचितपणे चालत आहे. 

॥18.जर तुम्ही अल्लाहच्या आयतींवर ईमान राखत असाल तर तेच खा, 
ज्यावर अल्लाहचे नाव घेतले गेले असेल. 

॥19.ज्याच्यावर अल्लाहचे नाव घेतले गेले असेल, ते न खाण्याविषयी 
तुमच्याजवळ कोणती सबब आहे. वास्तविक त्याने तुमच्यासाठी जे 
काही हराम केले ते तर तुम्हाला साफ साफ सांगितले गेले आहे. 
मात्र जेव्हा अगदी लाचार व्हाल, तर गोष्ट वेगळी. पण बहुतेक लोक 
असेही आहेत जे नादानपणे आपल्या इच्छा-अभिलाषांचा आधार घेऊन 
बहकवितात. यात शंका नाही की, तुमचा पालनकर्ता मर्यादेबाहेर 
जाणाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

॥20.जाहीर किंवा लपलेला, प्रत्येक प्रकारचा अपराध सोडून द्या. जे लोक 















































6. अल-अनआम 1 पारा 8 














गुन्हा कमविण्यात मग्न आहेत, ते लवकरच आपल्या कर्मांची सजा 
भोगतील. 

121.आणि त्यातुन काही खाऊ नका ज्यावर अल्लाहचे नाव घेतले गेले 
नसेल कारण खात्रीने हा खुला अपराध आहे. निःसंदेह जे सैतान 
आहेत ते आपल्या मित्रांच्या मनात अशा गोष्टी टाकतात की, त्यांनी 
तुमच्याशी भांडण करावे आणि जर तुम्ही त्यांचे म्हणणे मानले, तर 
तुम्ही सुद्धा मुश्रिक व्हाल. 

॥122.बरे, जो मेलेला होता, मग आम्ही त्याला जिवंत केले आणि 
त्याच्याकरीता प्रकाश सुरू केला, ज्या सह तो लोकांमध्ये चालायला 
लागला, काय तो त्याच्या सारखा असेल जो दाट अंधारात पडला 
आहे आणि त्यातून बाहेर निघतच नाही? अशाच प्रकारे इन्कारी 
लोकांच्या नजरेत, त्यांना फक्त त्यांचे आचरणच चांगले दिसते. 

॥23.अशा प्रकारे आम्ही प्रत्येक वस्तीत तिथल्या मोठमोठ्या आसामींना 
अपराध करतांना पाहिले की, वस्तीत हे लोक फार डावपेच खेळत 
राहिले, मात्र त्यांचे डावपेंच स्वतः त्यांच्यावरच उलटले परंतु (आपल्या 
वाईट आचरणात ते असे अडकले होते की, आपला शेवट) त्यांच्या 
ध्यानी आला नाही. 

॥24.आणि ज्यावेळी यांच्याजवळ निशाणी येते, तेव्हा म्हणतात की, जी 
गोष्ट पैगंबरांना दिली गेली आहे, ती आम्हालाही दिली जावी, नाही 
तर आम्ही मुळीच मानणार नाहीत. (खरी गोष्ट अशी की) अल्लाहला 
आपल्या संदेशाचे काम कोणाकडून घ्यायचे आहे हे तो चांगल्या 
प्रकारे जाणतो. अशा अट्टल गुन्हेगारांना अल्लाहच्या दरबारातून फार 
लवकर अपमानाची शिक्षा मिळणार आहे आणि यांच्या या कुटिल 
निती बद्दल त्यांना मोठा भयंकर अजाब भोगावा लागेल. 

॥25.अल्लाह जेव्हा एखाद्या माणसाकरीता मार्गदर्शनाचा इरादा करतो तर 
त्याची मन (हृदय) इस्लामकरीता मोकळी करतो आणि ज्याच्याकरीता 
हा निर्णय घेतो की, त्याला भटकत फिरू द्यायचे आहे, तर त्याच्या 
मनात संकोच व दबाव निर्माण करतो मग त्याची अवस्था अशी होते 
की, जणु आकाशात त्याला बळजबरीने चढविले जात असावे. अशा 
प्रकारे अल्लाह त्या लोकांना घाणीत फेकून देतो, जे ईमान स्वीकार 
करीत नाही. 





















































6. अल-अनआम 178 पारा 8 








॥26.आणि हाच तुमच्या पालनकर्त्याचा सरळ मार्ग आहे. जे लोक उपदेश 
कबूल करणारे आहेत त्यांच्याकरीता तपशीलवारपणे आम्ही आपल्या 
आयतींचे वर्णण केले आहे. 

॥27.त्यांच्याकरीता त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ सलामतीचे घर आहे आणि तोच 
त्यांचा मित्र व मदतगार आहे. हा त्यांच्या आचरणाचा मोबदला आहे. 
128.आणि ज्या दिवशी तो या सर्वांना एकत्र करील, त्या दिवशी जिन्नांना 
फर्मावील, हे जिन्न समुदाय! तुम्ही माणसांना चांगला चकमा दिला, 
आणि माणसांपैकी जे यांचे दोस्त असतील ते म्हणतील, हे आमच्या 
पालनकर्त्या! एकमेकांचा आम्ही चांगला उपयोग करून घेतला आणि 
या मुदतीच्या वेळी जी तू आमच्यासाठी निश्‍चित केली होती, आम्ही 
सर्व तुझ्या दरबारात एकत्र हजर झालो आहोत. पालनकर्ता फर्मावील, 
तुमचे ठिकाण जहन्नम आहे, ज्यात तुम्हाला नेहमीकरीता राहायचे 
आहे, यापासून फक्त तेच वाचतील, ज्यांना अल्लाह वाचवू इच्छिल. 

निःसंदेह, तुमचा पालनहार मोठा हिकमतशाली व ज्ञानी आहे. 

॥129.आणि अशा प्रकारे आम्ही या जुलमी व अत्याचारी लोकांना त्यांच्या 
वाईट आचरणा मुळे एकमेकांचे साथीदार बनवू. 

130.हे जिन्न आणि मानवांच्या समुदायानो, काय तुमच्याजवळ तुमच्या 
मधूनच पैगंबर आले नव्हते? जे तुम्हाला माझे आदेश ऐकवीत आणि 
या दिवसाच्या माझ्या भेटीबाबत तुम्हाला भितीही दाखवित होते. 
उत्तर देतांना ते म्हणतील, आम्ही आपले अपराध कबूल करतो. पण 
आज यांना सांसारिक जीवनाने धोक्यात ठेवले आहे आणि हिशोबाच्या 
दिवशी (कियामतीच्या दिवशी) हे स्वतःच आपल्या बद्दल साक्ष देतील 
की ते इन्कार करणारे होते. 

॥31.हे अशामुळे झाले की तुमचा पालनकर्ता कोण्त्याही वस्तीच्या लोकांना 
त्यांच्या जुलूम-अत्याचारा नंतरही, ते बेखबर असताना त्यांना नष्ट 
करणार नाही. 

॥32.आणि प्रत्येकाकरीता दर्जा ठरलेला आहे त्याच्या आचरणानुसार, आणि 
हे जे जे कर्म करतात, अल्लाह त्यापासून गाफील नाही. 

॥33.आणि तुमचा पालनहार गनी आहे (म्हणजे त्याला कोणाची पर्वा नाही) 
आणि मोठी दया कृपा करणारा आहे. त्याने इच्छिले तर तुम्हा सर्वांना 
हटवील आणि तुमच्या जागी ज्यांना इच्छिल आणून बसवील. ज्या 

































































6. अल-अनआम 179 पारा 8 











प्रमाणे दुसऱ्या एका जनसमूहाच्या संततीत तुम्हाला निर्माण केले. 
134.तुमच्याशी जो वायदा केला जात आहे तो निश्‍चितच पूर्ण होईल 
आणि तुम्ही (फरार होऊन) अल्लाहला थकवू शकत नाही. 

॥35.त्यांना संगून टाका, हे माझ्या समूहातील लोकांनो! तुम्ही आपल्या 
जागी कर्म करीत रहा आणि मी देखील कर्म करतो. फार लवकर 
तुम्हाला माहित पडेल की, आखिरतचे (शेवट रूपी) घर कोणाचे 
बिघडले आणि कोणाचे बनले. ही गोष्ट अगदी पक्की समजा की, 
अत्याचारी लोक मुळीच सफल होणार नाही. 

॥136.आणि अल्लाहने यांना शेती आणि चार पायांची जनावरे प्रदान केली. 
त्यातून एक हिस्सा अलग काढतात आणि आपल्या विचाराने सांगतात 
की हा अल्लाहचा हिस्सा आहे आणि हा आमच्या सहमभागीं (देवता) 
चा आहे. तर जो हिस्सा ते आपल्या ठरविलेल्या उपास्यांकरीता 
काढतात तो अल्लाहच्या हिश्श्याकडे कधीही टाकणार नाहीत, मात्र 
अल्लाहचा हिस्सा आपल्या इतर सहमभागींच्या नियाज नजराण्यात 
टाकून देतात. किती वाईट फैसला करतात! 

137.त्याच प्रमाणे बहुतेक मुश्रिक लोकांना भली (आकर्षक) करून 
दाखविली आपल्याच संततीची हत्या त्यांच्या ठरविलेल्या उपास्यांनी, 
यासाठी की यांना अगदी बरबाद करून टाकावे, आणि त्यांचा धर्मही 
त्यांच्याकरीता संशय घेण्यासारखा बनवावा. आणि अल्लाहने इच्छिले 
असते तर ते हे काम करू शकत नव्हते. तेव्हा तुम्ही सोडा त्यांना. ते 
जाणोत नि त्यांचे कुभाड. 

॥138.आणि गर्वाने आणि दाव्याने म्हणतात, ही जनावरे आणि अमुक 
प्रकारची शेती मनाई केलेली आहे. याला कोणीही खाऊ नये, मात्र 
आम्ही ज्याला खायला सांगू. आणि काही जनावरे अशी आहेत की, 
ज्यांच्या पाठीवर स्वार होणेही हराम (निषिद्ध) आहे असे सांगतात 
आणि जनावरांना जिबह करतांना अल्लाहचे नाव सुद्धा घेत नाही. या 
सर्व गोष्टी अल्लाहवर त्यांनी खोटया व बनावटी रचल्या आहेत. 
अल्लाह लवकरच त्यांना, त्यांच्या वाईट आचरणाची सजा देईल. 

॥39.आणि असेही सांगतात की जे काही जनावराच्या पोटात आहे ते 
खास आमचे पुरूष खातील, आणि आमच्या स्त्रीयांकरीता ते हराम 
(निषिद्ध) आहे, मात्र मेलेले निघाले तर ते खाण्यात सर्व भागीदार 















































6. अल-अनआम 180 पारा 8 








आहेत. अल्लाह लवकरच या पाखंडीपणाची सजा त्यांना देईल. तो 
अतिशय ज्ञानी आणि सर्व काही जाणणारा आहे. 

140.आणि मोठ्या तोट्यात राहिले ते लोक, ज्यांनी मूर्खता व अज्ञाना 
पायीची आपल्या संततीची हत्या केली आणि जी काही रोजी 
अल्लाहने हलाल (वैध) केली होती, अल्लाहबाबत खोट्या गोष्टी रचून 
तिलाही हराम (अवैध) करून टाकले. फारच वाट चुकून जात आहेत. 
आता हे सन्मार्ग प्राप्त करणारे राहिले नाहीत. 

141.तोच अल्लाह आहे ज्याने बागा निर्माण केल्या. ज्यांची वेल मंडपावर 
चढविली जाते आणि अशाही बागा, ज्या मंडपावर चढविल्या जात 
नाही आणि खजूरी व शेती, ज्यांचा स्वाद वेग वेगळा, आणि जेैतून व 
अनार ही सर्व उत्पन्नाची फळे रंग आणि स्वादामध्ये एकमेकांशी 
मिळती जुळतीही आणि फरक असलेलेही असतात. तेव्हा फळे 
आल्यावर खा आणि जेव्हा फळे तोडण्याचा दिवस येईल तेव्हा 
अल्लाहचा हक्क त्याच दिवशी अदा करा. वाया जाईल असा खर्च 
करू नका. अल्लाह अशा लोकांना पसंत करीत नाही जे गैर वाजबी 
खर्च करतात. 

॥42.आणि जनावरांमध्ये तर काही असे आहेत की, जे ओझे वाहून नेण्यास 
उपयोगी पडतात आणि काही तुमच्यासमोर बिछाईत झाले आहेत. 
अल्लाहने जी रोजी (अन्न-सामुग्री) तुम्हाला प्रदान केली आहे, ती खा 
आणि सैतानाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालू नका. अगदी खात्रीने 
तो तुमचा खुला दुश्मन आहे. 

143.आठ नर व मादीचे जोडे आहेत. मेंढीच्या जातीचे दोन, बकरीच्या 
जातीचे दोन. त्यांना हे विचारा की, काय अल्लाहने त्या दोघांचे नर 
हराम केले होते किंवा दोन्ही माद्या हराम केल्या होत्या? किंवा ते 
पिलू हराम केले होते जे दोन्ही माद्यांच्या पोटात आहे. जर तुम्ही 
सच्चे असाल तर ज्ञानाच्या आधारावर मला सांगा. 

144.त्याच प्रमाणे उंटामध्येही नर व मादीचा जोडा आणि गाईच्या जातीत 
सुद्धा. तुम्ही त्यांना हे सुद्धा विचार की, काय अल्लाहने दोन्ही नर 
हराम केले होते किंवा दोन्ही माद्या अथवा ते पिलू हराम केले होते, 
जे या दोन्ही माद्यांच्या पोटात असावे. काय तुम्ही त्या वेळी हजर 
होते, जेव्हा अल्लाहने तुम्हाला हा आदेश दिला होता? मग त्याहुन 












































6. अल-अनआम 181 पारा 8 











मोठा अत्याचारी कोण असेल जो अल्लाहबाबत खोटे कुभांड रचेल 
आणि लोकांना ज्ञानाशिवाय भटकायला लावील. निःसंदेह, अल्लाह 
अशा अन्यायी लोकांना मार्गदर्शन करीत नाही. 
145.तुम्ही सांगा, की जो काही माझ्याकडे वहीद्वारे हुकूम आला आहे, 
त्यात कोणतीही गोष्ट एखाद्या खाणाऱ्याकरीता हराम असलेली मला 
दिसत नाही. परंतु हे की जे मेलेले असावे किंवा वाहणारे रक्‍त किंवा 
डुकराचे मांस जे हराम आहे किवा गुन्ह्याची ती वस्तू की जिच्यावर 
अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाचे नाव घेतले गेले असावे. तरीही 
कोणी असहाय व भुकेने लाचार झाला असेल आणि विद्रोह किंवा 
वारंवार खाण्याची इच्छा ठेवीत नसेल तर खात्रीने तुमचा रब 
(पालनहार) माफ करणारा, मेहेरबान आहे. 
146.आणि यहूदी बनणाऱ्यांवर प्रत्येक नखधारी जनावर आम्ही हराम केले 
होते आणि गाय व बकरीची चरबी देखील हराम केली होती, परंतु 
जी पाठीवर लागलेली असेल किंवा आतड्यांवर किंवा हाडांना 
लागलेली असेल (फक्त तेवढीच खाण्याची त्यांना परवानगी होती) 
त्यांच्या खोडसाळपणा व बंडखोरपणा मुळे आम्ही ही शिक्षा दिली 
होती. आणि आम्ही खरे तेच सांगणारे आहोत. 
॥47.हे लोक जर अजूनही तुम्हाला खोटे ठरवितात, तर त्यांना सांगून 
टाका की तुमच्या पालनकर्त्याची दया कूपा अति विशाल आहे आणि 
अपराधी जनसमूहाकडून त्याचा अजाब (शिक्षा-प्रकोप) रोखला जाऊ 
शकत नाही. 
148.आता तर हे मुश्रिक असेही म्हणतील की, अल्लाहने इच्छिले असते 
तर आम्ही आणि आमच्या वाडवडीलांनी शिक कले नसते आणि ना 
आम्ही एखाद्या गोष्टीला हराम केले असते. अशा प्रकारे यांच्यापूर्वी 
होऊन गेलेल्या लोकांनीही (सत्य गोष्टीला) खोटे ठरविले होते. येथ 
पावेतो की आमच्या अजाब (शिक्षे) चा मजा (स्वाद) चाखूनच घेतला. 
तुम्ही त्यांना सांगा, काय तुमच्याजवळ या गोष्टी बद्दल ज्ञानाचा 
आधार असलेला पुरावा आहे? (असेल) तर आणा आमच्यासमोर. परंतु 
तुम्ही फक्त अटकळ आणि कल्पनेच्या आधारावर चालता आणि 
ज्यांना ठोस पुरावा नाही अशा गोष्टी बोलता. 
149.ऐलान करा की, फक्त अल्लाहचे प्रमाण व पुरावाच (पोहचून) वरचढ 


















































6. अल-अनआम 182 पारा 8 

















राहिला आणि अल्लाहने इच्छिले असते तर तुम्हा सर्वांना एकत्रपणे 
सन्मार्गावर जमा केले असते. 


॥150.त्यांना सांगा, जर आपल्या साक्षीदारांना तर आणा, ज्यांनीही साक्ष देऊ 


शकावे की अल्लाहने हे आणि हे हराम (अवैध) केले आहे. मग जर हे 
लोक आपल्या बोलण्यावर साक्ष देतील तर तुम्ही यांच्यासाबत साक्ष 
देऊ नका आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांचे अनुसरण करू नका जे 
आमच्या आयतींना खोटे ठरवितात आणि आखिरतवर ईमान राखत 
नाही आणि दुसऱ्यांना आपल्या पालनकर्त्या (अल्लाह) च्या बरोबरीचा 
ठरवितात. 





151.तुम्ही सांगून टाका की, या, मी तुम्हाला वाचून ऐकवितो की, 


तुमच्यासाठी तुमच्या पालनकर्त्याने काय हराम (अवैध) केले आहे, ते 
असे की, त्याच्यासोबत भगीदार ठरवू नका आणि आई बापाशी नेक 
व्यवहार करा आणि तंगी अडचणीमुळे आपल्या मुला बाळांची हत्या 
करू नका. आम्ही तुम्हालाही रोजी रोटी दिली आणि त्यांनाही 
आम्हीच देणार आणि निर्लज्जता मग ती उघड असो किंवा पडद्या 
आड तिच्या जवळही जाऊ नका आणि नाहक एखाद्या जीवाची हत्या 
करू नका, ज्याची हत्या अल्लाहने हराम केली आहे. हा आदेश त्याने 
तुम्हाला सांगितला आहे, यासाठी की, तुम्ही अकलेचा वापर करावा. 





॥152.चांगल्या व नेक इराद्याशिवाय अनाथाच्या संपत्तीजवळ जाऊ नका. 


येथ पावेतो की, त्यांनी आपल्या तरूण अवस्थेस पोहचावे आण मोज- 
माप (नाप-तोल) न्यायपूर्वक करा. आम्ही कोणत्याही जीवावर त्याच्या 
ताकतीपेक्षा जास्त भार टाकू इच्छित नाही; आणि जेव्हा काही 
बोलाल, तेव्हा न्यायपूर्वक बोला, मग मामला आपल्या नातेवाईकांचा 
का असेना आणि अल्लाहला दिलेले आपले वचन पूर्ण करा. या 
गोष्टींची अल्लाहने ताकीद केली आहे, कदाचीत तुम्ही उपदेशाचे 
स्वीकार कराल. 





153.आणि हेही ध्यानात ठेवा की, हाच माझा सरळ मार्ग आहे, तेव्हा तुम्ही 


यावरच चालत राहा, आणि दुसऱ्या मार्गावर चालू नका, नाही तर 
तुम्ही त्याच्या मार्गापासून वेगळे होऊन फूटीत पडाल. हे फर्मान त्याने 
तुमच्या नावे जारी केले, यासाठी की तुम्ही त्याचा आज्ञाभंग 
करण्यापासून दूर रहावे. 




















6. अल-अनआम 183 पारा 8 











154.मग आम्ही नेक सदाचारी लोकांवर आपली कूपा-देणगी पूर्ण 
करण्याकरीता मूसा (अ.) यांना ग्रंथ प्रदान केला, ज्यात प्रत्येक 
गोष्टींची तपशील आणि मार्गदर्शन व ईश-कूपेचे पूर्ण वर्णण होते. यासाठी 
की लोकांनी आपल्या पालनकर्त्याच्या भेटीबाबत ईमान राखावे. 

155.आणि हा बरकतीचा ग्रंथही आम्हीच अवतरीत केला, तेव्हा आता तुम्ही 
याचे अनुसरण करा आणि अल्लाहच्या आज्ञाभंग करण्यापासून दूर 
रहा, यासाठी की तुमच्यावर दया केली जावी. 

॥56.आता तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की आमच्यापूर्वी दोन जमातींवर 
ग्रंथ उतरविला गेला होता. आणि आम्ही तर त्यांच्या पढण्या-पढविण्या 
विषयी काही जाणत नव्हतो. 

157.आता तुम्ही असेही म्हणू शकत नाही की, जर आमच्यावर ग्रंथ 
उतरविला गेला असता तर मार्गदर्शन प्राप्त करण्यात आम्ही त्यांच्या 
पेक्षा अधिक चांगले साबीत झालो असतो. तेव्हा आता तुमच्याजवळ 
तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे मार्गदर्शनचा स्पष्ट पुरावा आणि कृपा येऊन 
पोहोचली आहे. आता त्याहुन मोठा अत्याचारी कोण असेल जो 
अल्लाहच्या आयतींना खोटे ठरवील आणि त्यांच्याकडून तोंड 
फिरवील आम्ही लवकरच अशा लोकांना मोठी भयानक शिक्षा देऊ जे 
आमच्या आयतीपासून तोंड फिरवतात. 

158.काय आता हे लोक याची वाट पहात आहेत की, यांच्याजवळ 
फरिश्त्यांनी यावे किंवा तुमच्या पालनकर्त्या (अल्लाह) नेच यावे किंवा 
तुमच्या पालनकर्त्याची आणखी एखादी आयत यावी. ज्या दिवशी 
तुमच्या पालनकर्त्याचे असे एखादी निशाणी आली तर मग अशा 
कोणत्याही माणसाचे ईमान बाळगणे त्याला काहीच नफा देणार नाही, 
ज्याने पूर्वी ईमान राखले नव्हते; किंवा ईमान राखून आपल्या ईमानात 
काही नेक काम केलेले नसेल. त्यांना सांगा अशी वेळ येण्याची 
तुम्हीही वाट बघा आणि आम्हीही वाट बघतो. 

॥159.ज्यांनी आपल्या धर्माचे तुकडे तुकडे करून आपसात गट पाडले 
आणि कित्येक संप्रदाय बनले त्यांच्याशी हे पैगंबर (स.) तुमचा 
कोणत्याही गोष्टीत संबंध राहिला नाही. त्यांचा मामला तर 
अल्लाहच्या हवाली आहे. मग तोच त्यांना सांगेल की, ते कस कशा 
प्रकारचे कर्म करून आले आहेत. 






































6. अल-अनआम 184 पारा 8 








॥60.आणि जो मनुष्य देखील नेकी (सत्कर्म) घेऊन येईल, त्याला दहापट 

मोबदला मिळेल आणि जो कोणी वाईटपणा घेऊन येईल, त्याला 

त्याने केलेल्या अपराधा इतकीच सजा मिळेल आणि जुलूम-अत्याचार 

कोणावरही केला जाणार नाही. 

161.तुम्ही सांगून टाका की, मला माझ्या पालनकर्त्याने सरळ मार्ग 

दाखविला, दीन (धर्म अगदी मजबूत व कायम राहणारा, इब्राहीम (अ) 

च्या जनसमूहावर जो सर्वापासून अलग होऊन एक अल्लाहच्या 

बाजूचा झाला होता, आणि मुश्रिक लोकांपैकी नव्हता. 

162.हे पैगंबर (स.) तुम्ही सांगा, माझी नमाज आणि माझी कुर्बानी आणि 

माझे जीवन आणि मरण फक्त सर्व जगांचा पालनहार असलेल्या 

अल्लाहकरीता आहे. 

163.मी कोणालाही त्याचा भागीदार मानत नाही आणि मला हेच ऐलान 

करण्याचा आदेश दिला गेला आहे आणि मी सर्वात प्रथम ईमानधारक 

आहे. 

164.त्यांना सांगा, काय अजूनही मी अल्लाहला सोडून दुसरा एखादा रब 
(पालनकर्ता) शोधावा? खरे म्हणजे प्रत्येक चीज-वस्तूचा रब तर 
केवळ तोच (स्वामी, अल्लाह. आहे आणि (ऐका) की जो कोणी 
अपराध करील तर त्याचा परिणाम (संकट रूपाने) त्यालाच भोगावा 
लागेल. आणि कोणीही दुसऱ्या एखाद्याचे ओझे उचलणार नाही मग 
तुम्हाला आपल्या पालनकर्त्याच्यासमोर परत जायचेच आहे. तेव्हा 
तुम्ही ज्या गोष्टीबाबत भांडण करून बसलात. त्या मत भेदांची खरी 
हकीकत तुम्हाला तोच सांगेल. 

165.त्याने तुम्हाला जमीनीवर खलीफा (नायब) बनविले आणि एकमेकांवर 
तुम्हाला मर्ते आणि दर्ज प्रदान केले. यासाठी की आपल्या दिलेल्या 
आदेशांद्वारे तुमची परीक्षा घ्यावी. निःसंदेह तुमचा पालनकर्ता फार 
लवकर पकडीत घेणार आहे आणि मोठा माफ करणारा मेहेरबान ही 
खात्रीने तोच आहे. 



































7. अल-अअराफ 185 पारा 8 














7. अल-अअराफ 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 206 आयती आणि 24 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहचा नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. अलिफ - लाम - मीम - सॉंद. 

2. हे पैगंबर (स.), हा ग्रंथ तुमच्याकडे उतरविला गेला आहे तेव्हा आता 
तुमच्या मनात कोणताही संकोच राहू नये, यासाठी की या ग्रंथाद्वारे 
खबरदार करावे आणि ईमानधारकांना उपदेश केला जावा. 

3. अनुसरण करा त्याचे, जे तुमच्या पालनकर्त्यातफे तुमच्यावर उतरविले 
गेले आहे आणि त्याच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाच्या मागे चालू नका 
(पंरतु) तुम्ही मात्र फार कमी उपदेश मानता. 

4. आणि कित्येक वस्त्यांना आम्ही नेस्त नाबूत करून टाकले, ज्यांच्यावर 
रात्रीच्या वेळी अचानक आमचा अजाब (प्रकोप) कोसळला किंवा अशा 
वेळी जेव्हा वस्तीचे लोक दुपारी बेफिकीर होऊन आरामाने झोप घेत 
होते. 

5. जेव्हा आमचा प्रकोप त्यांच्यावर तुटून पडला, तेव्हा ते ओरडू लागले 
की, खात्रीने अम्हीच अत्याचरी होतो. 

6. आम्हाला जरूर विचारायचे आहे त्या लोकांना, ज्यांच्याकडे रसूल 
(पैगंबर) पाठविले गेले होते आणि पैगंबरांनाही आम्ही अवश्य 
विचारणार. 

7. मग समस्त घटनांचे आम्ही आपल्या ज्ञानाच्या आधारावर स्वतःच 
निवेदन करू आणि आम्ही कोठे गायब तर झालो नव्हतो. 

8. आणि त्या दिवशी कर्माचे वजन अगदी खरे असेल. तेव्हा वजनात 
ज्याचे पारडे जड राहील तर असेच लोक सफल ठरतील. 

9. आणि ज्याचे पारडे वजनात हलके राहील तर मात्र अशा लोकांनी 
स्वतःला नुकसानात टाकले यामुळे की, त्यांनी आमच्या आयतींशी 
अन्यायाची वागणूक केली होती. 

10. आणि आम्ही जमीनीवर तुम्हाला जागा दिली आणि तिच्यात 

तुमच्यासाठी जीवन जगण्याची सामुग्रीही ठेवली. पण तरी देखील 

तुम्ही फारच कमी आभार मानले. 

. आम्हीच तुम्हाला निर्माण केले, मग तुमचे रूप शरीर बनविले, मग 
































। 


ळं 

















7. अल-अअराफ 186 पारा 8 














फरिश्त्यांना आदेश दिला की, आदमला सजदा करा. इब्लीस 
(सैताना) ला सोडून सर्वांनी सजदा केला. तो सजदा करणाऱ्यांमध्ये 
सामील झाला नाही. 

.पालनकर्त्याने फर्माविले, जेव्हा मी तुला आदेश दिला, त्यानंतर मग 
तुला काय अडथळा आला की, तू सजदा केला नाही? इब्लीस 
म्हणाला मी आदमपेक्षा श्रेष्ठ आहे तू मला आगीपासून निर्माण केले 
आणि याला मातीपासून निर्माण केले. 

. पालनकर्त्याने फर्माविले, खाली उतर येथून, ही तुझी नालायकी आहे 
की, याठिकाणी आपला मोठेपणा दाखवू लागला. आता तू नीघ येथून, 
चालता हो. तू नीच व धिःक्कारलेल्या लोकांमध्ये सामील आहे. 

14. इब्लीस म्हणाला, मला त्या दिवसापर्यंत सवलत दे, ज्या दिवशी सर्व 

लोक (पन्हा जिवंत) उठवून उभे केले जातील. 

15. पालनकर्त्याने फर्माविले, जा, तुला ही मोहलत दिली गेली. 

16. तो म्हणाला की, जेव्हा तू मला मार्गभ्रष्ट केले, तर सरळ मार्गावर 
त्यांच्या दाव घातासाठी मीही जरूर टपून बसेन. 

17. मग त्यांच्यावर घेरा टाकीन पुढून आणि मागून आणि उजवीकडून व 
डावीकडूनही. आणि यांच्यापैकी बहुतेकजण तुला आभार मानणारे 
आढळणार नाहीत. 

18. पालनकर्त्याने फर्माविले, चालता हो येथून, अपमानित व 
धिःक्कारलेला, जो कोणीही यांच्यापैकी तुझ्या मार्गावर चालेल, तर 
तुम्हा सर्वांना एकत्र करून जहन्नम भरून टाकीन. 

19. आणि हे आदम तू आणि तुझी पत्नी राहा या जन्नतमध्ये. जेथून जे 
खाण्याची इच्छा होईल ते खा, मात्र त्या झाडाच्या जवळ-पासही जाऊ 
नका. जर गेलात तर स्वतः आपलेच नुकसान करणाऱ्यांपैकी व्हाल. 

. मग सैतानाने त्या दोघांना बहकाविले, यासाठी की, त्यांची झाकलेली 
गुप्तांगे, जी एकमेकांपासून लपविली गेली होती, त्यांच्यासमोर उघडी 
करावीत आणि सांगितले की, तुम्हाला काय माहित की, तुमच्या 
पालनकर्त्याने त्या झाडापासून तुम्हाला का मनाई केली, फक्त 
एवढ्यासाठी की कदाचित तुम्ही दोघे फरिश्ते न बनून जावे किंवा 
नेहमी जिवंत राहणारे न व्हावेत. 

21. आणि दोघांसमोर सैतानाने शपथ पूर्वक सांगितले की, मी तर तुमचे 





1 


1२) 





1 


९3 


























2 


प्न 























7. अल-अअराफ 187 पारा 8 














2 


1२) 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


भले इच्छितो. 


.अशा प्रकारे धोका देऊन त्या दोघांना घसरविले. मग जेव्हा त्या 





दोघांनी त्या झाडामधून चाखताच, त्या दोघांची गुप्त अंगे उघडी 
झाली आणि ते जन्नतची पाने आपल्या अंगावर झाकू लागले आणि 
त्याच्या पालनकर्त्याने त्यांना पुकारले. काय मी तुम्हाला मनाई केली 
नव्हती की, त्या झाडाच्या जवळही जाऊ नका आणि तुम्हाला 
सांगितले नव्हते की, सैतान तुम्हा दोघांचा खुला दुश्मन आहे? 

दोघे ही विनवणी करू लागले, हे आमच्या पालनकर्त्या, आम्ही तर 
आपल्या जीवावर जुलूम करून बसलो आणि आता जर तू आम्हाला 
माफ केले नाही आणि आमच्यावर दया केली नाही तर आम्ही 
तोट्यातच पडून राहू, 

पालनकर्त्याने फर्माविले, येथून खाली उतरा, तुम्ही एकमेकांचे शत्रू 
बनून राहाल आणि तुमच्याकरीता जमीनीवर तात्पुरते ठिकाण आहे 
आणि थोडया मुदतीकरीता जीवन जगण्याची सामुग्रीही, तिथे ठेवली 
गेली आहे. 

पालनकर्त्याने हुकूम फर्माविला, तुम्हाला त्याच धरतीवर जीवन 
जगायचे आहे आणि मेल्यावर तिच्यातच जाल आणि मग पुन्हा 
तिच्यातून बाहेर काढले जाल. 

हे आदमच्या मुलांनो! आम्ही तुमच्याकरीता पोषाख अवतरीत केला 
आहे, जो तुमच्या गुप्त अंगांना झाकतो आणि कपड्यांमध्ये शोभा 
आणि सुरक्षाही आहे आणि सर्वात उत्तम पोषाख अल्लाहच्या भयाचा 
पोषाख आहे. ही सर्वश्रेष्ठ अल्लाहच्या निशाण्यांपैकी एक निशाणी 
आहे, यासाठी की या लोकांनी याची आठवण ठेवावी. 

हे आदमच्या मुलांनो! असे न व्हावे की, सैतानाने तुम्हाला बहकून 
द्यावे, ज्या प्रमाणे तुमच्या आई बापाला जन्नतमधून बाहेर काढविले 
आणि त्यांचा पोषाख उतरविला जेणेकरुन त्यांचे गुप्तांग 
एकमेकासमोर उघडे करावेत. तो आणि त्याचा संपूर्ण कबीला अशा 
ठिकाणावरून पाहतात की, तुम्ही त्यांना पाहू शक्‍त नाही. जे लोक 
ईमान राखत नाही, अशांना आम्ही सैतानाच्या यारी-दोस्तीत मग्न 
राहण्यास सोडून देतो. 

आणि हे लोक जेव्हा एखादे निर्लज्जपणाचे काम करतात, तेव्हा 









































7. अल-अअराफ 188 पारा 8 














29. 


30. 


3 


ळा 


32. 


33. 








म्हणतात की, आम्हाला आमचे वाड वडील असेच करतांना आढळले 
आहेत आणि अल्लाहनेच आम्हाला असे करण्याची आज्ञा दिली आहे. 
हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, लाज शरम सोडून देण्याचा 
आदेश तर अल्लाह मुळीच देत नाही. कशाला खोटे बोलता 
अल्लाहबाबत? जेव्हा तुम्हाला याचे काहीही ज्ञान नाही. 

त्यांना सांगा, माझा पालनकर्त्याने फक्त न्यायच्या आदेश दिला, आणि 
प्रत्येक सजदा करतांना आपले चेहरे सरळ ठेवा आणि फक्त त्यालाच 
दुआ (प्रार्थना) करा. सचोटीने फक्त त्याचाच धर्म स्वीकार करा. ज्या 
प्रमाणे त्याने तुम्हाला पहिल्यांदा बनविले आहे, तसेच तुम्हाला 
दुसऱ्यांदाही बनवील. 

एका गटाने सन्मार्ग प्राप्त केला, आणि एका गटावर मार्गभ्रष्टता सिद्ध 
झाली. खात्रीने त्याने अल्लाहला सोडून सैतानांना आपले मित्र 
बनविले आणि स्वतः या समजूतीत आहेत की, आम्ही मोठे मार्गदर्शन 
प्रात केलेले लोक आहोत. 














.हे आदमच्या मुलांनो! मस्जिदीत प्रत्येक वेळी हजर होतांना सजदा 


करण्याकरीता शोभा आणि सजावटीचा विचार राखून पोषाख घालत 
जा आणि खा व प्या, मात्र मर्यादा पार करू नका. खात्रीने अल्लाह 
अशा लोकांना पसंत करीत नाही जे मर्यादाच्या बाहेर जातात. 

तुम्ही त्यांना सांगा की अल्लाहने बनविलेल्या शोभा सजावटीला आणि 
खाण्याच्या साफ सुथऱ्या वस्तूंना कोणी हराम ठरविले, ज्यांना 
अल्लाहने आपल्या दासांकरीता निर्माण केले आहे. त्यांना सांगा, या 
सर्व वस्तू या जगाच्या जीवनात ईमान धारकांकरीता दिल्या गेल्या 
आहेत आणि कियामतीत तर खास आणि फक्त त्यांच्याचकरीता 
असतील. अशा प्रकारे आम्ही निशाण्या स्पष्टपणे निवेदन केल्या त्या 
लोकोकरीता जे जाणतात. 

तुम्ही सांगून टाका की, माझ्या पालनकर्त्याने तर निर्लज्जपणाच्या 
कामांबाबत मनाई केली आहे मग ती कामे उघड असो किंवा लपून 
केलेली असोत. आणि अपराधांपासून व अतिरेक करण्यापासून आणि 
नाहक गोष्टीपासून मनाई केली आणि अल्लाहसोबत ज्याला भागीदार 
ठरवाल, त्याला हराम (अवैध) केले. ज्याची एखादी सनद त्याने 
उतरविली नाही आणि अल्लाहचा संबंध दाखवून अशा गोष्टी बोलू नका 























7. अल-अअराफ 189 पारा 8 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


जी तुम्हाला माहित नाही. 

प्रत्येक जनसमूहाचा एक ठराविक समय आम्ही निश्‍चित केला आहे. 
मग जेव्हा त्यांची मुदत पूर्ण होते तेव्हा एक घटकाभरही ना मागे राहू 
शकतील आणि ना पूढे जाऊ शकतील. 

हे आदमचा मुलांनो! जेव्हा देखील तुमच्या दरम्यान पैगंबर येतील, ते 
तुम्हाला आमच्या आयती वाचून ऐकवतील मग ज्याने आज्ञा भंग 
करण्याचे सोडले आणि आपल्या वागण्यात सुधारणा केली तर अशा 
लोकांना कसलेही भय राहणार नाही आणि ते कधीही दुःखी होणार नाहीत. 
आणि ज्या लोकांनी आमच्या आयतींना खोटे जाणले आणि त्याच्या 
विरोधात आपला मोठेपणा दाखवित राहिले तर असे लोक आगीत 
जाणारे आहेत आणि त्यात नेहमीकरीता राहणारे आहेत. 

मग त्याहून मोठा अत्याचारी कोण असेल, जो अल्लाहवर असत्य 
रचील किंवा त्याच्या आदेशांना खोटे जाणील. अशा लोकांचा प्राण 
ताब्यात घेण्याकरीता आम्ही पाठविलेले फरिश्ते येतील तोपर्यंत हे 
लोक आपल्या नशीबात लिहिलेले प्राप्त करून चुकले असतील, तेव्हा 
मृत्युसमयी येणारे फरिश्ते बोलतील, ज्यांना तुम्ही अल्लाहशिवाय 
पुकारीत होते, ते कोठे आहेत? उत्तर देतांना हे म्हणतील की 
आमच्यापासून सर्व गायब झाले आणि (मरते वेळी) आपल्या इन्कार 
करण्याबद्दल स्वतःच साक्ष देतील. 

रब (पालनकर्त्या) चे फर्मान जारी होईल की, दाखल व्हा तुम्ही 
आगीत, जिन्न आणि मानवांच्या समुहांसोबत जे तुमच्यापूर्वी होऊन 
गेले आहेत. जेव्हा एखादा समूह दाखल होईल तो आपल्या सारख्या 
दुसऱ्या जमातीचा धिःक्कार करील. येथ पावेतो की, सर्व जहन्नममध्ये 
जाऊन पडतील. तेव्हा नंतरचे लोक, आपल्या अगोदर गेलेल्या 
लोकोबाबत म्हणतील की हे आमच्या पालनकर्त्या! याच लोकांनी 
आम्हाला चुकीच्या मार्गाला लावले होते. आता तू यांना आगीची 
दुप्पट सजा दे. पालनकर्ता फर्माविल की सर्वाना दुप्पटच आहे 
(कोणालाही कमी नाही) परंतु तुम्ही जाणत नाही. 

तेव्हा अगोदर गेलेले लोक नंतरच्या लोकांना उत्तर देतील की, 
तुम्हाला आता आमच्यावर कोणता मोठेपणा आहे? आपल्या वाईट 
कर्माची सजा तुम्हीही भोगत रहा. 












































7. अल-अअराफ 190 पारा 8 














40. 


4 


यी 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


निःसंदेह जे लोक आमच्या आयतींना खोटे ठरवितात आणि त्याच्या 
विरोधात घमेंड करतात त्यांच्याकरीता आकाशाचे दरवाजे उघडले 
जाणार नाहीत आणि हे जन्नतमध्ये दाखल होऊ शकत नाही, 
जोपर्यंत सुईच्या छिद्रातून उंट दाखल होत नाही. आणि अपराधी 
लोकांना आम्ही अशीच सजा देतो. 


.यांच्याकरीता जहन्नमच अंथरूण आहे आणि जहन्नमच यांचे पांघरूण 





आहे. अत्याचारी लोकांना आम्ही अशीच शिक्षा देत असतो. 

आणि ज्यांनी ईमान राखले व नेक आचरण करीत राहिले तर आम्ही 
कोणाच्याही ताकतीपेक्षा जास्त ओझे त्याच्यावर ठेवत नाही. असे 
लोक जन्नतवासी आहेत आणि त्यात ते नेहमी राहतील. 

आणि जी काही यांच्या मनात आपसातील मनमुटावाची मलिनता 
राहिली असेल, ती आम्ही दुर करू. त्याच्याखालून पाट वाहत 
असतील. ते म्हणतील की, तारीफ आणि आभार तर त्या अल्लाहचे, 
ज्याने आम्हाला येथपर्यंत पोहचविले. अल्लाहने जर आम्हाला 
मार्गदर्शन केले नसते तर आम्ही सन्मार्ग प्रात करू शकलो नसतो. 
खरोखर आमच्या पालनकर्त्याचे पैगंबर सत्य घेऊन आले होते. आणि 
ऐलान (घोषणा) केले जाईल की, ही जन्नत आता तुमची आहे. तुम्ही 
आपल्या आचरणामुळे हिचे वारसदार बनविले गेले आहात. 

आणि जन्नतवाले, जहन्नम वाल्यांना हाक देऊन सांगतील की, जो 
वायदा आमच्या पालनकर्त्याने आमच्याशी केला होता तो आम्हाला 
खरा दिसून आला, काय तुम्हालाही आपल्या पालनकर्त्याचा वायदा 
सच्चा दिसून आला? उत्तर देताना ते म्हणतील, होय! मग एक 
पुकारणारा त्यांच्या दरम्यान हे शेवटचे ऐलान करील की, अत्याचारी 
लोकांचा, अल्लाहकडून धिःक्कार असो. 

जे अल्लाहच्या मार्गापासून दुसऱ्यांना रोखत होते आणि अल्लाहच्या 
मार्गाला वाकडा करू इच्छित होते आणि आखिरतचे ही इन्कार 
करणारे होते. 

या दोघांच्या दरम्यान आड राहील आणि (अअराफ) उंचवटयावर असे 
लोक असतील, जे प्रत्येकाला त्याच्या चेहऱ्यावरून ओळखतील आणि 
जन्नतवाल्यांना हाक देऊन सांगतील की तुमच्यावर सलामती असो 
अजुन ते जन्नतमध्ये दाखल झाले नसतील, परंतु इच्छुक असतील. 















































7. अल-अअराफ 191 पारा 8 














47. 


48. 


49. 


5 


९ 


5 


ळक 


52. 


53. 


आणि नरकवासीयांवर यांची नजर पडताच त्यांचे डोळे गरगर फिरू 
लागतील आणि भयभीत होऊन ते ओरडतील की, हे आमच्या 
पालनकर्त्या! आम्हाला या अत्याचारी लोकांमध्ये सामील करू नकोस. 
आणि उंचवटयावर (अअराफवरो उभे असलेले लोक आपल्या 
ओळखीच्या लोकांना आणि ज्यांना तिथे चेहऱ्यावरून ओळखतील (की 
हे लोक आगीत जाणारे आहेत) त्यांना म्हणतील, तुमच्या गटाचे 
मोठेपणा तुम्हाला काहीच उपयोगी पडला नाही आणि तुम्ही जी 
बढाई मारीत होते, तिच्याने तुमचे काही भले झाले नाही. 

काय हेच ते लोक होत की ज्यांच्याबाबत तुम्ही शपथ पूर्वक सांगत 
होते की, हे लोक अल्लाहची दया कृपा कधीही प्राप्त करू शकणार 
नाहीत (वास्तविक यांना तर आज हा परवाना मिळाला) की 
जन्नतमध्ये दाखल व्हा. आता तुमच्य वर कोणतेही भय व दुःख 
कधीही येणार नाही. 























.आणि नरकवासी, स्वर्गनिवास्यांना हाक देतील की, आमच्यावर थोडेसे 


पाणी ओता किंवा अल्लाहने जी रोजी तुम्हाला दिली आहे त्यातून 
काही खायला आमच्याकडे टाका. जन्नतवासी उत्तर देतील, अल्लाहने 
या दोन्ही वस्तू इन्कार करणाऱ्यांसाठी हराम केल्या आहेत. 


.हे असे लोक होते, ज्यांनी आपल्या दीन (धर्मा) ला खेळ-तमाशा 


बनवून ठेवले होते, आणि यांना सांसारिक जीवनाने धोक्यात टाकले. 
आज आम्हीही त्यांना त्याच प्रकारे नजरे आड करू, ज्या प्रकारे या 
दिवसाच्या भेटीस ते स्वतः विसरले होते आणि आमच्या आयतींमध्ये 
वाद काढत होते. 

आता तर आम्ही ज्ञानाच्या आधारावर तपशीलवार सांगून यांच्याजवळ 
असा ग्रंथ पोहचविला, जो ईमान राखणाऱ्या जनसमूहाकरीता 
मार्गदर्शन आणि दया आहे. 

काय हे लोक या ग्रंथाचे वर्णन बरोबर लागू पडण्याची वाट बघत 
आहे. तर ज्या दिवशी या ग्रंथात सांगितलेला शेवट उघडरित्या समोर 
येईल तेव्हा हे लोक, जे याला विसरून बसले होते, ओरडतील की, 
खरोखर आमच्या पालनकर्त्याचे पैगंबर सत्य घऊन आले होते काय 
आता आम्हाला येथे कोणी शिफारस करणारा मिळेल, जो आमची 
शिफारस करू शकेल? किंवा आम्हाला जगात पुन्हा परत पाठविले 




















7. अल-अअराफ 192 पारा 8 














जावे तर आम्ही जे कर्म करून आलो आहोत. त्याच्याऐवजी दुसरे 
चांगले कर्म करून येऊ. या लोकांनी आपल्या हातांनी स्वतः आपले 
नुकसान करून घेतले आणि जे खोटे आधार त्यांनी धरून ठेवले होते 
ते सर्व (या घडीला) गायब झाले. 

54. निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता तर अल्लाह आहे, ज्याने आकाशांना व 
जमीनीला सहा दिवसात निर्माण केले. मग अर्शवर (म्हणजे सृष्टी- 
साम्राज्याच्या सत्ताकेंद्रावर) स्वतःच विराजमान झाला तोच दिवसाला 
रात्रीने झाकून टाकतो, जे सतत एकमेकांच्या पाठोपाठ धावत येत 
असतात. आणि सूर्य व चंद्र व तार्‍्यांना त्याने आपल्या हुकूमाने 
कामाला लावून ठेवले आहे. ध्यानात ठेवा की, निर्माण करणे आणि 
हुकूम चालविणे फक्त त्याचेच काम आहे. मोठा बरकतवाला (समृद्ध 
शाली) आहे अल्लाह, जो सर्व विश्‍वांचा पालनहार आहे. 

55. तुम्ही आपल्या याच एका पालनकर्त्याला दुआ, (प्रार्थना) करा 
आजिजी करून मोठ्या नम्रतेने आणि फार हळू आवजात. जे लोक 
मर्यादेच्या बाहेर जातात, अल्लाह त्यांना पसंत करीत नाहीत. 

56. आणि जमीनीवर सुधारणा झाल्यानंतर फसाद (उपद्रव) माजवू नका 
आणि अल्लाहला भय आणि आशेने पुकारीत राहा. निःसंदेह 
अल्लाहची दया कृपा नेकी करणाऱ्यांच्या जवळ असते. 

57. आणि तोच आहे, जो आपल्या कृपेचा वर्षाव करण्यापूर्वी खुशखबर 
देण्याकरीता वाऱ्यांना पाठवितो, येथ पावेतो की, वारे जेव्हा जड 
ढगांना उचलतात तेव्हा आम्ही त्यांना मृत शहराकडे हाकतो, मग त्या 
ढगांपासून पाऊस पाडून सर्व प्रकारची फळे काढतो. मेलेल्या 
लोकांनाही आम्ही अशाच प्रकारे काढू यासाठी की त्यांनी ध्यान धरावे. 

58. चांगल्या जमीनीची पैदावर तिच्या पालनकर्त्याच्या आदेशाने खूप 
चांगली निघते आणि जी जमीन खराब असेल तिचे पीक खराब 
निघते. अशा रीतीने आम्ही पुन्हा पुन्हा निशाण्या सादर करतो, त्या 
लोकांकरीता जे आभार मानणारे असावेत. 

59. आम्ही नूह (अ.) ला त्याच्या जनसमूहाकडे पाठविले तेव्हा नूह (अ.) ने 
सांगितले, हे माझ्या बिरादरीच्या बांधवानो! अल्लाहची बंदगी करा 
(त्याचे दास बनून आज्ञापालन करा) त्याच्याशिवाय तुमचा कोणीही ईश्‍वर 
नाही. मला तुमच्याबाबत एका मोठ्या दिवसाच्या शिक्षेचे भय वाटते. 





















































7. अल-अअराफ 193 पारा 8 








6 


ध्ये 


. त्याच्या जनसमूहाचे सरदार म्हणाले, आम्हाला स्पष्ट दिसत आहे की, 

तुम्ही उघडपणे वाट चुकलेले आहात. 

. नूह (अ) ने फर्माविले, हे माझ्या जनसमूहाच्या लोकांनो! मी जरा 

देखील बहकलो नाही. मला तर सर्व जगांच्या पालनकर्त्यातफे 
पाठवण्यात आले आहे. 

62. तुमच्यापर्यंत आपल्या पालनकर्त्याचे संदेश पोहचवितो आणि तुम्हाला 
उपदेश करतो आणि अल्लाहच्या मार्फत त्या गोष्टी जाणतो, ज्या तुम्ही 
जाणत नाहीत. 

63. काय तुम्हाला या गोष्टीचे नवल वाटते की, तुमच्याजवळ तुमच्या 

पालनकर्त्यातफे तुमच्यामधूनच एका माणसावर बोध उतरला, यासाठी 
की त्याने खबरदार करावे की, तुम्ही अल्लाहचे भय राखून आचरण 
करावे तर मग तुमच्यावर दया केली जाईल. 

.मात्र त्यांनी नूह (अ.) ला खोटे ठरविले, तेव्हा आम्ही नूह (अ.) ला 

आणि त्यांच्या सोबतच्या लोकांना, जे नौकेत होते; मुक्ति दिली. आणि 
जे आमच्या आयतींना खोटे जाणत राहिले, त्यांना बुडविले. निःसंदेह 
हे लोक मनाने आंधळे बनले आहेत. 

65. आणि आद जनसमूहाकडे त्याचे भाऊ हूद (अ.) यांना पाठविले 
सांगितले, हे माझ्या बिरादरीच्या लोकांनो! फक्त अल्लाहचीच उपासना 
करा. त्यालासोडून दुसऱ्या कोणाची उपासना करणे तुमच्याकरीता 
ठीक नाही. तर काय अजूनही तुम्हाला भय वाटत नाही. 

66. त्यांच्या बिरादरीचे इन्कारी सरदार म्हणाले, आम्ही तुम्हाला विवेकहिन 
समजतो आणि आमचा तर हा विचार आहे की, तुम्ही खोटे आहात. 
67. तेव्हा हूद (अ.) यांनी सांगितले की, हे माझ्या जनसमूहाच्या लोकांनो! 
मी कसलीही बेअकली केली नाही, परंतु मी तर सर्व जगाच्या 

पालनकर्त्यातर्फे पैगंबर आहे. 

68. तुमच्यापर्यंत आपल्या पालनकर्त्याचा संदेश पोहचवितो आणि मी 
तुमच्यासाठी खरा हितचिंतक, विश्‍वासू आहे. 

69. काय तुम्हाला या गोष्टींचे नवल वाटले की, तुमच्या पालनकर्त्यातफे 

तुमच्यासाठी बोधे उपदेश आला तुमच्यातल्याच एका माणसावर, 

यासाठी की, तुम्हाला भय दाखवावे आणि हे विसरू नका की, 
अल्लाहने नूह (अ.) च्या जनसमुहानंतर तुम्हाला उतराधिकारी बनविले 





6 


छळ 




















6 


ऱ> 









































7. अल-अअराफ 194 पारा 8 














आणि शरीराने चांगले धड धाकट बनविले, अल्लाहच्या उपकारांची 
चांगली आठवण ठेवा, यासाठी की तुम्ही सफल व्हावे. 

70. त्यांनी उत्तर दिले की, काय तू आमच्याजवळ अशासाठी आला आहे 

की, आम्ही फक्त एक अल्लाहचे दास बनून त्याची आज्ञापालन करावे 

आणि ते सर्व सोडून द्यावे ज्यांना आमचे बाप दादा पूजत राहिले 
तेव्हा आता अजाब (शिक्षे) ची तू आम्हाला धमकी देतो, तो आणूनच 
दाखव जर तू सच्चा आहेस. 

. (हूद अ. यांनी फर्माविले) तुमच्या पालनकर्त्याच्यातफे आता मात्र 
तुमच्यावर संकट आणि प्रकोप कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. का 
भांडता माझ्याशी अशा नकली नावाबद्दल, जे तुम्ही आणि तुमच्या 
वाडवडीलांनी मनाने रचले आहेत. सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने यांच्यासाठी 
कोणतेही प्रमाण उतरविले नाही. तेव्हा आता वाट पहा, मी देखील 
तुमच्यासोबत वाट पाहतो. 

72. मग आम्ही आपल्या कृपेने हूद (अ.) यांना व त्याच्या साथीदारांना 
मुक्ति दिली आणि जे आमच्या आयतींना खोटे ठरवित होते त्यांचे 
मूळच उखडून टाकले. कारण हे लोक ईमान राखण्यास तयार नव्हते. 

73. आणि समूदकडे त्यांचा भाऊ सॉलेह (अ.) यांना पाठविले. सॉलेह (अ.) 
यांनी सांगितले, हे माझ्या समाज-बांधवानो! फक्त अल्लाहची भक्‍्ति- 
उपासना करा आणि अल्लाहलासोडून दुसरा कोणीही तुमचा ईश्‍वर 
नाही. आता तर तुमच्याजवळ, तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे स्पष्ट प्रमाण 
येऊन पोहचले आहे. ही अल्लाहची सांडणी (ऊंटनी) तुमच्यासाठी एक 
निशाणी आहे. तेव्हा तिलासोडून द्या की, अल्लाहच्या जमीनीवर चरत 
फिरावे. कधी वाईट इराद्याने, तिला सताविण्याकरीता तिच्यावर हात 
उचलू नका, नाही तर दुःखदायक सजा तुम्हाला येऊन गाठील. 

74. आणि अल्लाहच्या देणगीची आठवण राखा, जेव्हा त्याने तुम्हाला आद 
जनसमूहाचा नाश झाल्यानंतर उतराधिकारी बनविले आणि तुम्हाला 
इतक्या चांगल्या जमीनीवर राहायचे ठिकाण दिले की, त्या सोयीमुळे 
महाल बनविता, आणि पर्वतांना कोरून घरे बनविता. अल्लाहच्या या 
देणग्यांची व उपकारांची चांगली आठवण ठेवा आणि जमीनीवर 
फसाद (उपद्रवो माजविणे सोडून द्या. 

75. सॉलेह (अ.) यांच्या बिरादरीचे अहंकारी घमेंडखोर सरदार, आपल्या 











7 


न्न 



































7. अल-अअराफ 195 पारा 8 














समाजातल्या ईमान राखणाऱ्या कमकुवत लोकांना म्हणू लागले, काय 
तुम्हाला माहित आहे की, सॉलेह (अ.) आपल्या पालनकर्त्यातफे 
पाठविलेल पैगंबर आहेत? त्यावर त्या गरीब लोकांनी उत्तर दिले की, 
सॉलेह (अ.) यांना जो संदेश देऊन पाठविले गेले आहे, आम्ही त्यावर 
पक्के ईमान ठेवतो. 

76. तेव्हा हे मोठेपणा दाखविणारे सरदार म्हणाले, ज्यावर तुम्ही ईमान 
राखता आम्ही त्याचा इन्कार करतो. 

77. मग त्यांनी सांडणी (ऊटनी) ला कापून टाकले आणि आपल्या 
पालनकर्त्याची आज्ञा मोडली व म्हणाले, हे सॉलेह (अ.) जर तू पैगंबर 
आहेस तर आता आणून दाखव तो अजाब (अल्लाहचा प्रकोप), ज्याची 
तू आम्हाला धमकी देत राहतो. 

78. मग त्यांना हादरवून टाकणाऱ्या भूकंपाने गाठले आणि सकाळी ते 
आपल्या घरात पालथेच पडून राहिले. 

79. तेव्हा सॉलेह (अ.) त्यांच्यापासून तोंड फिरवून निघाले आणि म्हणाले, 
अरेरे! हे माझ्या जनसमूहाच्या लोकांनो! मी तर आपल्या 
पालनकर्त्याचा संद तुमच्यापर्यंत पोहचविला, आणि तुमचे भले 
इच्छिले; परंतु तुम्ही तुमचे भले इच्छिणाऱ्यांना पसंतच केले नाही. 

80. आणि लूत (अ.) जेव्हा आपल्या बिरादरीला म्हणाले की, किती 
निर्लज्जपणाचे काम करता की, तुमच्यापूर्वी जगात कोणत्याही 
लोकांनी असा बेशरमपणा केला नाही? 

81. (किती निर्लज्ज झाला आहात) की, स्त्रीयांनासोडून, पुरूषांकडून 
आपली वासना पूर्ण करून घेता. खरे तर आता तुम्ही लोक मर्यादेच्या 
बाहेर निघून गेले आहेत. 

82. यावर त्यांच्या बिरादरीच्या लोकांचे एकच उत्तर होते की, हे लोक 
मोठे शील व पवित्र्य दाखवतात, काढा यांना आपल्या वस्तीच्या बाहेर. 

83. मग आम्ही लुत (अ.) यांना वाचविले आणि त्यांच्या कुटूंबातील 
लोकाना, परंतु त्याच्या पत्नीला सोडून, कारण ती तर अजाब (शिक्षे) 
ला बळी पडणाऱ्यांच्या सोबत होती. 

84. मग आम्ही वर्षविला त्यांच्यावर एक वर्षाव तेव्हा बघा अपराधी 
लोकांचा परिणाम कसा बोध घेण्या सारखा झाला! 

85. आणि मदयनकडे त्यांचे भाऊ शुएब (अ.) यांना आम्ही पाठविले. ते 









































7. अल-अअराफ 196 पारा 9 














म्हणाले, हे माझ्या जनसमूहाच्या लोकांनो! फक्त एक अल्लाहची 
उपासना करा. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणीही तुमचा ईश्‍वर असु शकत 
नाही. तुमच्याजवळ त्याच्या स्पष्ट निशाण्या आलेल्या आहेत, तेव्हा 
तुम्ही नाप तोल पूरे पूरे करा आणि लोकांचे त्यांच्या चीज-वस्तूत 
नुकसान करू नका आणि जमीनीवर सुधारणा झाल्यावर उपद्रव 
माजविण्याचा गुन्हा करू नका. जर तुम्ही ईमान राखाल तर त्यातच 
तुमची भलाई आहे. 

86. आणि ईमानधारकांना धमक्या देण्याच्या इराद्याने रस्त्यांवर बसू नका. 
लोकांना अल्लाहच्या मार्गापासून रोखता आणि ईमान राखणाऱ्यांच्या 
मार्गा अडथळा निर्माण करता? आणि हे विसरू नका की, तुम्ही 
फार थोडे होते, मग अल्लाहने तुमची संख्या वाढविली आणि पहा, 
उपद्रव माजविणाऱ्यांची कशी गत झाली! 

87. आणि जो संदेश देऊन मला पाठविले गेले आहे, त्यावर तुमच्यापैकी 
एका गटाने ईमान राखले असले तरी दुसरा एक गट अजून ईमान 
राखत नाही, तेव्हा धीर ठेवा जोपर्यंत अल्लाह आमच्या दरम्यान 
फेसला फर्माविल आणि तोच सर्वात अधिक चांगला फैसला 
फर्माविणारा आहे. 

न तुझ्या ही इंग "त्यां सवाना आपल्या 
वस्तीच्या बाहेर काढून देऊ, किंवा तुम्ही आमच्या धर्मात परत या. 
शुऐब (अ.) ने म्हटले, काय मला तुमची पद्धत आवडत नसेल, तरीही? 

89. शुऐब (अ.) ने असे ही म्हटले की, मला अल्लाहने तुमच्या धर्मापासून 
मुक्ति दिली, मग जर मी तुमच्या धर्मात परत आलो तर मी जणू 
अल्लाहबाबत खोटे कुभांड रचले! ऐकून असा, माझ्याने हे कधीच 
होणार नाही; की तुमच्या धर्मात परत यावे, मात्र अल्लाह जो माझा 
स्वामी आहे, त्याने इच्छिले तर गोष्ट वेगळी माझ्या पालनकर्त्याच्या 
ज्ञानाने प्रत्येक गोष्टीस व्यापून ठेवले आहे, अल्लाहवरच 
विश्‍वासकरून आम्ही हे ऐलान केले आहे. हे माझ्या पालनकर्त्या, 
माझ्यात आणि माझ्या बिरादरीच्या दरम्यान सत्याच्या आधारावर 
निर्णय सादर कर. आणि तूच सर्वोत्तम फेसला सादर करणारा आहे. 

90. शुऐब (अ.) च्या बिरादरीच्या इन्कारी सरदारांनी घोषणा केली की, 














& जर यां टि 



































7. अल-अअराफ 197 पारा 9 














91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


लोकहो! जर तुम्ही शुऐब (अ.) चे अनुसरण केले तर नुकसानात राहाल. 
मग तर त्यांना भयंकर भुकंपाने पकडीत घेतले आणि सकाळी 
आपल्या घरांमध्ये तोंडावर उलटे पालथे पडले होते. 

ज्या लोकांनी शुऐब (अ.) चे म्हणणे ऐकले नाही, ते अशा प्रकारे 
उध्वस्त झाले जणू हे लोक तेथे कधी राहिलेच नव्हते. ज्यांनी शुऐब 
(अ.) ला खोटे ठरविले, तेच तोट्यात राहिले! 

(यांचा हा भयंकर वाईट परिणाम पाहून) शुऐब (अ.) तोंड फिरवून 
म्हणाले हे माझ्या जनसमुहाच्या लोकोनो! मी तर आपल्या 
पालनकर्त्याचा संदेश तुमच्यापर्यंत पोहचविला, आणि तुमचे कल्याण 
इच्छिले, आता अशा इन्कार करणाऱ्या लोकांबद्दल दु:ख करूनही मला 
काय लाभ? 

आणि आम्ही जेव्हा देखील एखाद्या वस्तीत पैगंबर पाठविला तर 
तेथील लोकांना यातनाग्रस्तही केले. यासाठी की, त्यांनी ढीले पडून 
लाचार व्हावे. 

मग नंतर आम्ही वाईट स्थितीच्या जागी चांगल्या स्थितीत त्यांना 
आजमाविले, येथपर्यंत की, ते फार पुढे जाऊन निर्भय झाले आणि 
म्हणू लागले, वाईट स्थिती व चांगली स्थिती आमच्या बाप दादावर 
ही येत राहिली तेव्हा आम्ही त्यांना अचानक धरले की, ते (अशा 
भयानकपणे धरले जाण्याची) कल्पनाही राखत नव्हते. 

आणि जर वस्तीवाल्यांनी ईमान राखले असते व (वाईट कर्मापासून) 
अलिप्त राहिले असते तर आम्ही त्यांच्याकरीता आकाश व जमीनीत 
समृद्धीचे दरवाजे उघडले असते. परंतु ते तर सत्याला खोटे 
ठरविण्यावर अटळ होते. तेव्हा आम्ही त्यांच्या दुराचारांमुळे त्यांना धरले. 
काय वस्तीत राहणारे निर्भय झालेत की, त्यांच्यावर आमचा अजाब 
(प्रकोप) रात्रीतूनच कोसळावा, जेव्हा ते झोपेत असावेत? 

वस्तीत राहणारे काय या गोष्टी पासूनही बेफिकिर आहेत की आमचा 
प्रकोप यांच्यावर दिवसाच्या खुल्या प्रकाशातयावा आणि ते खेळ 
तमाशात मग्न असावेत? 

काय हे लोक अल्लाहच्या अचानक प्रहारापासून निर्भय आहेत, तर 
मग जे लोक अल्लाहच्या डाव पेचापासून निर्भय होऊन राहतात, ते 
निश्‍चितच दुःखी होतील. 















































7. अल-अअराफ 198 पारा 9 








॥00.जमीनीवर याअगोदर राहणारे लोक मेल्यानंतर, जे या धरतीचे वारसदार 
बनले आहेत काय यांना कळत नाही की, आम्ही इच्छिले तर यांना 
याच क्षणी याच्या अपराधांमुळे धरू आणि यांच्या हृदयावर मोहर 
लावून देऊ, कारण हे तर ऐकायलाही तयार नाहीत. 

101. ह्या अशा वस्त्या होत, ज्यांच्या (परिणामाचे) कथा वृत्तांत आम्ही 
तुम्हाला ऐकवित आहोत. निःसंदेह, त्यांच्याजवळ त्यांचे पैगंबर स्पष्ट 
चिन्हे घेऊन आले होते, तरीही तेथल्या राहिवाशांकडून हे होऊ 
शकले नाही की, ज्याला एक वेळ प्रथम खोटे ठरविले, नंतर हे सत्य 
असल्याचे पाहून मानले असते, तेव्हा अल्लाहने देखील याच कारणास्तव 
अशा इन्कारी लोकांच्या हृदयांवर मोहर लावली. 

102.आणि आम्ही त्यांच्या पैकी बहुतेक लोकांना वचन पालन करणारे 
पाहिले नाही, परंतु त्यांच्यात दुराचारी लोकांची संख्या आम्हाला 
जास्त आढळली. 

103.मग त्यांच्यानंतर आम्ही मूसा (अ.) यांना आपल्या निशाण्या देऊन 

फिरऔन आणि त्याच्या दरबारी लोकांकडे पाठविले. त्या लोकांनीही 

आमच्या आयतींच्या विरोधात अत्याचारपूर्ण वर्तन अंगिकारले. तर पहा, 
कसा परिणाम झाला त्या उत्पात माजविणाऱ्यांचा! 

104.आणि मूसा (अ.) ने घोषणा केली की, हे फिरऔन! मी समस्त 

विश्वांच्या पालनकर्त्याकडून पाठविण्यात आलेला पैगंबर आहे. 

॥05.सत्यावर मजबूतीने कायम आहे की, अल्लाहविषयी सत्य तेच सांगणार. 

निःसंदेह मी तुमच्याजवळ तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे स्पष्ट चिन्ह घेऊन 

आलो आहे; तर आता माझ्यासोबत बनी इस्राईलला पाठव. 

॥06.फिरऔन म्हणाला, जर एखादे चिन्ह आणले असेल तर हजर करा, 

जर तुम्ही सच्चे असाल. 

॥07.तेव्हा मूसा (अ.) ने आपली काठी खाली टाकली तर पाहणाऱ्यांनी 

पाहिले की मोठा अजगर (भयंकर साप) बनला. 

॥08.आणि मूसा (अ.) ने आपला हात बाहेर काढला. तर पाहणाऱ्यांनी 

पाहिले की अगदी चकचकीत आणि तेजस्वी आहे 

109.तेव्हा फिरऔनच्या जनसमूहाचे सरदार बडबड करू लागले की, हे 

तर मोठा जाणणारा जादूगार आहे! 

110.त्याचा असा इरादा आहे की, तुम्हाला तुमच्याच देशातून बाहेर काढावे 












































7. अल-अअराफ 199 पारा 9 











तेव्हा आता तुम्ही काय ठरवता ते ठरवा. 

॥11.सर्वांनी मिळून ठरविले व सांगितले की, फिरओऔन तुम्ही याला आणि 
याच्या भावाला स्पर्धेकरीता एक वेळ देऊन थांबवा आणि सर्व 
शहरांमध्ये एकत्र करणाऱ्याला पाठवा. 

॥12.यासाठी की, तुमच्याजवळ सर्व प्रकारचे माहिर (तरबेज) जादुगार 
सर्वच्यासर्व एकत्र केले जावेत. 

॥113.आणि अनेक जादूगार फिरऔनजवळ आले मग म्हणाले, जर आम्ही 
मूसा (अ.) शी मुकाबला जिंकलो, तर आम्हाला काय इनाम दिले 
जाईल? 

114.फिरऔन म्हणाला, हो का नाही? तुम्हाला तर आम्ही आपल्या 
दरबारात जवळ बसण्याची संधी देणार! 

115.जादूगार म्हणाले, हे मूसा (अ.)! प्रथम तुम्ही टाका किंवा मग आम्ही 
टाकतो. 

116.(मूसा अ.) म्हणाले, तुम्हीच टाका. तेव्हा जादूगारांनी आपले टोणे 
टाकले तर लोकांच्या नजरा बांधल्या आणि त्यांना खूप भय दाखवून 
घाबरून टाकले आणि त्यांनी फार मोठी जादू केली. 

117.आणि आम्ही मूसा (अ.) कडे आमचा संदेश उतरविला की, आता 
तुम्ही आपली काठी खाली टाका, (मग काय, त्या काठीचे एका 
भयंकर अजगरामध्ये रूपांतर झाले) आणि त्याने त्या सर्वाला, (जो 
खोट्यानाट्या जादूचा रचलेला खेळ होता) गिळून टाकले. 

118.तेव्हा मग सत्य प्रकट झाले आणि (जादूगार तसेच फिरऔन व 
फिरऔनच्या लोकांचे) सर्व काम खोटे ठरले. 

119.मग त्याच ठिकाणी, स्पर्धेनंतर सर्व प्रभावित झाले आणि अपमानित 
होऊन मैदानातून परतले. 

॥20.आणि जादूगार सजबद्यात पडले. 

॥121.उदगारले की, आमही समस्त विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यावर ईमान राखले. 

॥22.जो मूसा (अ.) आणि हारून (अ.)चा पालनकर्ता आहे. त्यावर ईमान 
राखण्याची आम्ही घोषणा करतो. 

123.फिरऔन ओरडला की, तुम्ही त्यावर माझी परवानगी घेण्यापूर्वीच 
ईमान का राखले? यात तुमची मोठी चलाखी दिसून येते की, तुम्ही 
कारस्थान रचले आहे, ज्यायोगे इथल्या रहिवाश्यांना हद्दपार करावे. तर 





























7. अल-अअराफ 200 पारा 9 








आता तुम्हाला या कारस्थानाचा परिणाम माहित होईलच. 

॥124.मी नक्कीच तुमचा एक बाजूचा हात आणि दुसऱ्या बाजूचा पाय 

कापवीन, मग त्यानंतर तुम्हा सवीना एकत्र सूळावर लटकवीन. 

॥25.जादूगार म्हणाले की, आम्हाला आपल्या पालनकर्त्याच्या दरबारात 

परतून जायचेच आहे. 

126.जेव्हा आमच्या पालनकर्त्याच्या निशाण्या आमच्याजवळ येऊन 

पोहचल्या, तेव्हा आम्ही ईमान स्वीकारले याखेरीज तू आमच्यात 

कोणते दोष पाहिले (ज्या मूळे आम्हाला अशी धमकी देतोस) हे 
आमच्या पालनकर्त्या! आमच्यावर सहनशीलतेचे आवरण घाल, आणि 
आम्हाला ईमानधारकाचे मरण प्रदान कर. 

127.फिरऔनच्या दरबाराचे सरदार म्हणाले, काय तुम्ही मूसा व त्याच्या 
बिरादरीला मोकळेसोडून देत आहात की, ज्यामुळे देशात त्यांचा 
उत्पात चालत रहावा आणि तुझा व तुझ्या उपास्यांचा या लोकांनी 
बहिष्कार करावा. फिरऔन म्हणाला, आम्ही ठार करू यांच्या पुत्रांना 
आणि जीवंत ठेवू यांच्या मुलींना, आणि आम्हाला यांच्यावर सर्व प्रकारे 
शक्ति आणि सामर्थ्य प्राप्त आहे. 

॥128.मूसा (अ.) आपल्या जनसमूहाला म्हणाले की ,अल्लाहची मदत मागा 
आणि संयम पाळा. जमीन अल्लाहची आहे, आपल्या दासांपैकी तो 
ज्याला इच्छिल, जमीनीचा उत्तराधिकारी बनविल. आणि चांगला 
परिणाम (शेवट) तर फक्‍त अल्लाहचे भय राखून कर्म करणाऱ्यांचा होईल. 

129.लोक म्हणाले की, मूसा (अ.) आपल्या आगमनापूर्वीही आम्ही फार 
सताविलो गेलो आणि आपल्या आगमनानंतरही आम्हाला दुःख सहन 
करावे लागत आहे. मूसा (अ.) म्हणाले की, आता लवकरच तुमचा 
पालनकर्ता तुमच्या शत्रुला नष्ट करील आणि देशात तुम्हाला 
खिलाफत प्रदान करील मग तुमची ही कसोटी घेऊन पाहील की, 
तुम्ही कसे कर्म करता. 

130.आणि तेव्हा आम्ही धरायला सुरूवात केली फिरऔनवाल्यांना 
दुष्काळात आणि बाग बगीचेच्या फळांमध्येही त्यांना तोट्यात टाकले, 
याकरीता की त्यांनी बोध घ्यावे. 

॥31.जेव्हा कधी यांच्यावर चांगले दिवस येत, तेव्हा म्हणत की, 
आमच्याकरीता असे व्हायलाच हवे आणि जेव्हा वाईट दिवसांशी गाठ 















































7. अल-अअराफ 201 पारा 9 








पडे तेव्हा मूसा (अ.) आणि त्यांच्या साथी दारांना अपशकूनी दर्शवित, 
वस्तूत: त्यांचे अपशकून अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो, परंतु 
त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक अजाण आहेत. 

॥32.आणि असेही म्हणू लागले की, मूसा (अ.) तुम्ही आपल्या जादूच्या 
जोरावर कोणतीही निशाणी आमच्याजवळ आणा, परंतु आम्ही 
कोणत्याही स्थितीत तुमच्यावर ईमान राखणार नाही. 

॥33.तेव्हा आम्ही त्यांच्यावर वादळ पाठविले आणि टोळ, किडे, वाळवी व 
बेडुक आणि रक्‍त या सर्व मोठ्या स्पष्ट निशाण्या होत्या, तरीही 
त्यांनी आपला मोठेपणा आणि हटवादीपणा सोडला नाही, आणि हा 
जनसमूह अपराधीच होता. 

134.आणि ज्या वेळी अशा प्रकारचा अजाब (अल्लाहचा प्रकोप) त्यांच्यावर 
कोसळत असे, तेव्हा म्हणत की, हे मूसा (अ.) आपल्या पालनकर्त्या 
जवळ दुआ (प्रार्थना) मागा, ज्या अर्थी त्याने तुम्हाला वचन देऊन 
ठेवले आहे. जर तू हा अजाब आमच्यावरून दूर केला तर खात्रीने 
आम्ही तुझी गोष्ट मान्य करू आणि बनी इस्राईललाही तुझ्यासोबत 
पाठवून देऊ. 

॥35.जेव्हा देखील आम्ही दूर सारले अजाबाला, एका मुदतीकरीता, जेथ 
पावेतो यांना पोहोचायचे होते, तर ते लोक आपल्या वचनाचा भंग 
करीत असत. 

॥36.मग तर आम्ही यांच्याशी बदला घेतला आणि समुद्रात त्यांना बुडविले, 
एवढ्यासाठी की, हे लोक आमच्या आयतींना (निशाण्यांना) खोटे ठरवित 
आणि आमच्या आयतीं पाहूनही त्यांचा गाफीलपणा दूर झाला नाही. 
137.आणि आम्ही एका अशा जनसमूहाला, जो उद्धवस्त करून दुर्बल 
केला गेला होता, या जमीनीत पूर्व आणि पश्‍चिमेचा वारसदार 
बनविले, ज्यात आम्ही समृद्धी (बरकत) राखली होती तुझ्या 
पालनकर्त्याचा वायदा चांगल्या रीतीने बनी इस्राईलच्या 
सहनशीलतेमुळे यांच्याकरीता पूर्ण झाला, आणि आम्ही फिरऔन व 
त्याच्या जनसमूहाला, त्यांच्या योजना आणि त्यांच्या भव्य आणि उंच 
उंच इमारतीसह जमीन दोस्त करून टाकले. 

138.आणि आम्ही बनी इस्राईलला समुद्राच्यापार नेले, पुढे त्यांचे जाणे 
एका अशा जमातीजवळून झाले, ज्यातले लोक मूर्त्यासमोर ध्यान मग्न 












































7. अल-अअराफ 202 पारा 9 











होऊन बसत. तेव्हा त्यांना पाहुन म्हणू लागले, हे मूसा (अ.)! यांची 

तर अनेक उपास्ये आहेत, तेव्हा आम्हालाही एक असाच देव बनवून 

द्या. मूसा (अ.) त्यांना, (रागाने) म्हणाले, कसे लोक आहात तुम्ही की, 
अजूनही मूर्खपणाच्या गोष्टी करता? 

॥39.निःसंदेह, हे लोक अशा दुराचारात मग्न आहेत की, सर्वच्यासर्व 
एकत्रपणे बरबाद होतील आणि जे आचरण हे करीत आहेत, ते 
निव्वळ असत्य आहे. 

140.(मूसा अ. ने असेही) म्हटले की, काय अल्लाहशिवाय तुम्हाला अन्य 
एखादा उपास्य शोधून देऊ, जेव्हा अल्लाहने संपूर्ण जगात तुम्हाला 
श्रेष्ठत्व प्रदान केले आहे. 

॥41.आणि काय ती वेळ विसरले, जेव्हा आम्ही फिरऔनवाल्यां पासून 
तुमची सुटका केली, वस्तुतः ते लोक तुम्हाला वाईटाहून वाईट आणि 
दु:खदायक सजा देत होते, येथ पावेतो की, तुमच्या पुत्रांना ठार 
करून टाकीत आणि तुमच्या मुलींना जीवंत सोडून देत आणि 
खचितच तुमच्या पालनकर्त्यात्फे, ही फार मोठी परीक्षा होती. 

॥42.आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना तीस रात्रींच्या वायद्यावर बोलावले 
आणि दहा मिळवून त्यास पूर्ण केले. ज्या योगे त्यांच्या पालनकर्त्याची 
निर्धारीत मुदत चाळीस रात्रीची पूर्ण व्हावी. आणि मूसा (अ.) आपले 
भाऊ हारून (अ.) ला सांगून निघाले की, माझ्या मागे माझ्या 
जनसमूहात माझ्या नायब बनून काम सांभाळावे आणि सुधारणेचे कार्य 
कायम राखावे आणि उत्पात घडविणाऱ्यांच्या अंगीकार करू नये. 

॥43.आणि जेव्हा मूसा (अ.) आमच्या निर्धारीत वेळेवर आले आणि त्यांच्या 
पालनकर्त्याने त्यांच्याशी संभाषण केले तेव्हा मूसा (अ.) ने विनंती 
केली की, हे माझ्या पालनकर्त्या! मला दर्शन दे की मी तुला बघावे, 
तेव्हा पालनकर्त्याने फर्माविले, तू मला मुळीच पाहू शकत नाही, पण 
तरीही तू त्या पर्वताकडे पाहत रहा. जर तो माझ्या दिव्य तेजाने 
आपल्या जागी स्थीर राहिला तेव्हा मात्र तू मला बघू शकशील. जेव्हा 
मूसा (अ.) च्या पालनकर्त्याने पर्वतावर आपले दिव्य तेज प्रकट केले, 
तेव्हा पर्वताचा चूरा झाला आणि मूसा (अ.) बेशुद्ध होऊन खाली 
कोसळले. मग जेव्हा होशमध्ये आले तेव्हा प्रार्थना केली की, हे 
अल्लाह! तू अगदी पवित्र आहेस, मी तुझ्यासमोर माफी मागतो आणि 






































7. अल-अअराफ 203 पारा 9 








मी सर्वात प्रथम ईमान राखतो. 

॥44.पालनकर्त्याने फर्माविले की, मूसा (अ.) मी तुम्हाला लोकांपर्यंत आपला 

संदेश आणि वाणी पोहचविण्याकरीता पसंत केले, यासाठी मी आता 

तुम्हाला जे काही प्रदान करतो ते स्वीकारा आणि आभार व्यक्‍त 
करणारे बनून रहा. 

145.आणि आम्ही तक्त्यांवर त्यांना प्रत्येक गोष्टीचा उपदेश आणि प्रत्येक 
बाबीचा तपशील लिहिला तेव्हा आता त्यास पूर्ण शक्ति आणि 
सामर्थ्यासह धरून ठेवा आणि आपल्या बिरादरीला हा आदेश द्या की, 
याच्या सर्व गोष्टींवर चांगल्या प्रकारे आचरण करून सत्कर्म प्राप्त 
करा. मी तुम्हाला त्या लोकांचे स्थानही दाखवीन, जे माझा आदेश 
मानत नाहीत. 

॥46.तर मी देखील दूर फेकून देईन त्या लोकांना आपल्या निशाण्यांनी जे 
जमीनीवर नाहक आपला मोठेपणा दाखवतात. त्यांची अवस्था तर 
आता अशी आहे की, जर हे लोक समस्त चिन्हें पाहून घेतील, तरीही 
त्यांच्यावर विश्‍वास बाळगणार नाहीत, आणि सन्मार्ग पाहतील तर 
त्यास आपला मार्ग बनविणार नाहीत आणि जर वाईट कर्म आणि 
विद्रोहाचा मार्ग पाहतील तर लगेच त्यावर चालू लागतील. हे 
अशासाठी झाले की, त्यांनी आमच्या निशाण्यांना खोटे ठरविले आणि 
त्यांच्यापासून गाफिल राहिले. 

147.आणि ज्या लोकांनी देखील आमच्या निशाण्यांना खोटे ठरविले आणि 
आखिरत (मरणोत्तर जीवना) चा इन्कार करणारे बनले, त्यांची सर्व 
कर्मे वाया गेली, त्यांच्या वाईट कर्मांचा मोबदला त्यांना निश्‍चित 
मिळेल. 

॥148.आणि (मूसा अ. तूर पर्वतावर निघून गेल्यानंतर) त्यांच्या जनसमूहाने 
आपल्या दागिन्यांपासून गाईच्या वासराचे शरीर बनविले. त्यातून एक 
आवाज निघत होता यांना इतकेही कळले नाही की, ते ना यांच्याशी 
काही बोलू शकत होते आणि ना त्यांना मार्ग दाखवू शकत होते. 
तरीही त्याच्यावर मुग्ध (फेदा) झाले आणि मोठे अत्याचारी ठरले. 

॥149.आणि जेव्हा हे वासरू यांच्या हातातून घेतले गेले आणि त्यांना हे 
दिसून आले की, ते मार्गभ्रष्ट झाले. (तेव्हा लज्जित होऊन पश्चाताप 
करू लागले आणि म्हणू लागले की) जर आमच्या पालनकर्त्याने 





















































7. अल-अअराफ 204 पारा 9 








आमच्यावर दया केली नाही आणि आम्हाला माफ केले नाही, तर आम्ही 
मोठ्या तोट्यात पडणार. 
150.आणि जेव्हा मूसा (अ.) आपल्या जनसमूहाकडे आले आणि अतिशय 
राग व्यक्‍त केला आणि खेदाने म्हणाले की, माझ्या मागे मोठे खराब 
काम केले. काय आपल्या पालनकर्त्याचा आदेश येण्यापूर्वी घाई गर्दीने 
मनमानी करून टाकली? आणि तक्ते एका बाजुला टाकून आपल्या 
भावाच्या डोक्याचे केस धरून आपल्याकडे ओढले. हारून (अ.) 
म्हणाले, हे माझ्या मातेच्या पुत्रा! जनसमूहाने मला दुर्बळ जाणले व 
धाकात ठेवले आणि कदाचित मला मारूनही टाकले असते. आता 
शत्रूंना माझ्यावर हसण्याची संधी मिळेल, अशी वागणूक माझ्याशी 
करू नका आणि अत्याचारी जनसमूहासोबत माझी गणना करू नका. 
151.मूसा (अ.) म्हणाले, हे माझ्या पालनकर्त्या! मला आणि माझ्या भावाला 
क्षमा कर आणि आपल्या कूपेत आम्हाला दाखल कर. तू मोठा आणि 
अतिशय मोठा दया करणारा आहे. 
152.जे लोक गायीच्या वासराची पूजा करण्यात मग्न होते त्यांच्यावर 
भयंकर प्रकोप होईल, त्यांच्या पालनकर्त्यातफे, आणि या जगाच्या 
जीवनातही ते अपमानित होतील. खोटे कुभांड रचून असली हरकत 
करणाऱ्यांना आम्ही अशीच सजा देत असतो. 
॥153.आणि ज्या लोकांनी अपराध केले, मग नंतर क्षमा याचना केली, त्या 
नंतर ईमानावर कायम राहिले, तर तुमचा पालनकर्ता यानतंरही माफ 
करण्यास व मेहेरबानी करण्याकरीता तयार आहे. 
154.आणि जेव्हा मूसा (अ.) यांचा राग शांत झाला, तेव्हा तक्त्यांना 
उचलून घेतले. त्यांच्या लेखनात मार्गदर्शन आणि अल्लाहची कृपा 
होती त्या लोकांकरीता जे आपल्या पालनकर्त्याचे भय बाळगतात. 
155.आणि मूसा (अ.) ने आम्ही दिलेल्या वेळेवर आपल्यासोबत 
आणण्याकरीता आपल्या लोकांमधून सत्तर माणसे निवडली. जेव्हा 
त्यांना जबरदस्त भूकंपाने येऊन धरले, तेव्हा मूसा (अ.) प्रार्थना करू 
लागले, हे माझ्या पालनकर्त्या! तू ठरवले असते तर, ही संधी 
लाभण्यापूर्वीच यांना व मला नष्ट करून टाकले असते. हे माझ्या 
पालनकर्त्या! काय आमच्यापैकी काही मूर्ख लोकांच्या हरकतीपायी तू 
आमचा नायनाट करून टाकशील? ही तुझ्यातफे मोठी कसोटी ठरेल, 



























































7. अल-अअराफ 205 पारा 9 











या परीक्षेत, आता ज्याला इच्छिल मार्गभ्रष्ट करून टाकशील आणि 
ज्याला तू इच्छिल तोच सरळ मार्गावर चालू शकेल. तूच आमचा 
सहाय्यक मित्र आहेस, तेव्हा क्षमाकर आम्हाला आणि दयाकर 
आमच्यावर. तू सर्वात अधिक माफ करणारा आहे. 


156.(मूसा अ. ने प्रार्थना केली) हे अल्लाह! या जगातही आमच्याकरीता 


पूर्ण कर्म लिहून दे आणि आखिरत (मरणोत्तर जीवना) मध्येही 
आम्हाला मंगलमय कृपा प्रदान कर. आम्ही तुझ्या दिशेने जाण्याचा 
मार्ग स्वीकारला आहे. अल्लाहने फर्माविले की, माझा प्रकोप मी 
ज्याच्यावर इच्छितो अवतरीत करतो. आणि माझ्या कृपेने प्रत्येक 
वस्तूला घेरून ठेवले आहे. मी आपली कृपा त्या लोकांच्या भाग्यात 
अवश्य लिहीन, जे माझ्या आज्ञाभंगापासून दूर राहतात आणि जकात 
देतात, आणि माझ्या आयती (निशाण्यां) वर ईमान राखतात. 


157.आणि ते लोक, जे या उम्मी पैगंबराचे (जे असे वैभवशाली पैगंबर 


आहेत की, अल्लाहच्या खेरीज कोणीही त्यांना शिकविले नाही) 
अनुसरण करतात, ज्यांच्या विषयी लिहिलेले पाहतात, आपल्याजवळ 
असलेल्या तौरात आणि इंजीलमध्ये. ते त्यांना सर्त्कम करण्याचा 
आदेश देतात, दुष्कर्मापासून रोखतात आणि सर्व स्वच्छ पवित्र वस्तू 
यांच्याकरीता हलाल ठरवितात आणि अस्वच्छ अपवित्र घाणेरड्या 
वस्तू यांच्याकरीता हराम ठरवितात आणि यांचे ओझे उतरवितात 
तसेच यांच्या गळयात पडलेले फांसही सोडवतात. यास्तव जे लोक 
देखील या नबीवर ईमान बाळगतील आणि यांचे समर्थन करतील व 
त्यांना साथ देतील, तसेच त्या नूरचे (प्रकाश म्हणजे कुरआनचे) 
अनुसरण करतील, जो या पैगंबरावर उतरविला गेला आहे; तर हेच 
लोक सफल होतील. 


158.(हे मुहम्मद स.) सांगा, समस्त मानवांनो! मी तुम्हा सर्वांकडे 





अल्लाहचा पैगंबर म्हणून पाठविलो गेलो आहे; ज्याची राज्यसत्ता 
आकाशांमध्ये व जमीनीवर सर्वत्र आहे. त्याच्या खेरीज अन्य कोणी 
उपासय नाही. तोच जीवन दाता आहे. तोच मृत्यु देतो; तेव्हा लोक 
हो! तुम्ही ईमान ठेवा अल्लाहवर आणि त्याच्या उम्मी पैगंबरावर (की 
या पैगंबरास अल्लाहशिवाय कोणीही शिकविले नाही) जो अल्लाहवर 
आणि त्याच्या वचनांवर ईमान राखतो, केवळ त्याचे अनुसरण करा 

















7. अल-अअराफ 206 पारा 9 











जेणे करून तुम्ही यशस्वी व्हावे. 

॥59.आणि मूसा (अ.) यांच्या जनसमूहातही एक जमात अशी आहे जी 
सत्याचा मार्ग दर्शविते आणि त्याच्याचनुसार न्याय करते. 

160.आणि आम्ही त्यांना बारा कबील्यात विभागून स्वतंत्र गटाचे रूप दिले 
होते. आणि जेव्हां मुसाच्या जनसमूहाने पाणी मागितले, तेव्हा आम्ही 
मूसा (अ.) कडे आपला संदेश उतरविला की, आपली काठी या 
दगडावर मारा, तेव्हा त्यातुन पाण्याचे बारा झरे फुटून वाहू लागले. 
प्रत्येक कबिल्याने आपापला पाण्याचा घाट जाणून घेतला आणि 
आम्ही त्यांच्यावर ढगांची सावली देखील केली आणि त्यांच्यावर मन्न 
आणि सल्वा अवतरीत केले. ज्या स्वच्छ पवित्र वस्तू आम्ही तुम्हाला 
देत आहोत, ते खा. हे लोक आम्हाला तर काही नुकसान पोहचवू 
शकले नाही, उलट स्वतःचेच फार नुकसान करून बसले. 

161.आणि जेव्हा त्यांना हा आदेश दिला गेला की, तुम्ही त्या वस्तीत 
जाऊन रहा आणि इच्छा होईल तेथून खा आणि असे म्हणत जा की, 
अपराधांना क्षमा असो अपराधांना माफी असो, आणि शहराच्या 
प्रवेशद्वारातून प्रवेश करतांना आम्हाला सजदा अवश्य करावा, तेव्हा 
आम्ही तुमच्या अपराधांना माफ करू तसेच जे लोक सदाचारावर 
कायम राहतील, आम्ही त्यांना आणखी जास्त देऊ. 

॥62.परंतु या अत्याचारींनी, त्यांना जे सांगितले गेले होते, त्या ऐवजी दुसराच 
शब्द बदलून टाकला, तेव्हा मात्र आम्ही त्यांच्या अत्याचारापायी 
त्यांच्यावर आकाशातून अजाब (शिक्षा-यातना) अवतरीत केला. 

163.हे पैगंबर! आपण त्यांना त्या वस्तीची अवस्था तर विचारा, जी 
समुद्राच्या किनाऱ्यावर आबाद होती. जेव्हा हे लोक शनिवार बाबत 
आमचा दिलेला आदेश तोडू लागले, तेव्हा शनिवारच्या दिवशी यांच्या 
जवळ पाण्याच्या पृष्ठ भागावर मासे येऊ लागले आणि जेव्हा 
शनिवारचा दिवस नसे, तेव्हा मासे दृष्टीस पडत नसत. ही परीक्षा 
आणि आपत्ति आम्ही त्यांच्यावर अशासाठी लादली की, हे लोक 
आमच्या आदेशाचा भंग करण्याचे धाडस करू लागले होते. 

॥64.आणि जेव्हा यांच्यातील एक जमाअत म्हणाली की, तुम्ही अशा 
लोकांना का उपदेश करता, ज्यांना अल्लाह नष्ट व बरबाद करणार 
आहे. किंवा यांना सख्त अजाब देणार आहे. तेव्हा दुराचारापासून 
























































7. अल-अअराफ 207 पारा 9 














रोखणारे उत्तरदाखल म्हणाले, आम्ही एवढयासाठी यांना रोखतो की, 
आपल्या पालनकर्त्याच्या दरबारात आम्ही ही सबब मांडू शकू किंवा 
मग हे लोक दुराचार करण्यावर अटळ राहणे सोडून देतील. 

॥65.मग जेव्हा हे लोक त्या उपदेशास विसरले, ज्याचे यांना स्मरण 
घडविले जात राहिले, तेव्हा आम्ही सुटका केवळ त्या लोकांची केली 
जे दुष्कर्मापासून रोखत होते आणि अत्याचारींना त्यांच्या दुष्कृत्या मुळे 
सक्त अजाब (सजा यातना) मध्ये धरले की, आमचा आदेश 
तोडण्याची हिम्मत दाखवू लागले होते. 

166.जेव्हा जेव्हा यांना दुष्कर्मापासून रोखले गेले, तरीही त्यांनी मानले 
नाही, तेव्हा आम्ही सांगून टाकले की अपमानित माकडे (वानर) बना. 

167.आणि जेव्हा तुझ्या पालनकर्त्याने एलान केले की, अशा लोकांवर 
कियामतीच्या दिवसा पावेतो कोणा न कोणास निश्‍चित सवार करीत 
राहीन, जो यांना सक्त शिक्षा देत राहील. तुझ्या पालनकर्त्यातफे 
पकडही मोठया वेगाने होते. आणि निश्‍चितच तो क्षमा करणारा व 
मोठा कृपावंत आहे. 

168.आणि यांना विविध समुदायांमध्ये विभाजित करून जमीनीवर 
पसरविले. यांच्यात काही सदाचारीही होते आणि इतर काही चांगले 
नव्हते. भले वाईट, सुख दुःखाने आम्ही त्यांची कसोटी घेत राहिलो, 
जेणे करून त्यांनी मार्गदर्शन प्राप्त करावे. 

169.मग त्यांच्या नंतर काही असे अयोग्य लोक आलेत, जे ग्रंथाचे 
वारसदार बनले आणि या जगाची तुच्छ सामुग्रीही घेऊ लागले आणि 
म्हणतात की, माफी आम्हाला मिळेल आणि जर सांसारीक साधन 
सामुग्री येत राहील तर निःसंकोचपणे घेतच राहतात. काय 
त्यांच्याकडून अल्लाहच्या ग्रंथात हे वचन घेतले गेले नव्हते की, 
अल्लाहच्याबाबतीत सत्य गोष्टीशिवाय काहीच बोलणार नाही, वस्तुतः 
अल्लाहच्या ग्रंथात जे काही लिहीले होते, ते यांच्या पाठात आले होते 
आणि याला त्यांनी वाचलेही होते. आणि ऐकून घ्या की, आखिरतचे 
घर त्याच लोकांकरीता चांगले असेल, जे अल्लाहच्या अवज्ञेपासून दूर 
राहतात, काय तरीही तुम्हाला अक्कल येणार नाही? 

॥70.आणि ज्या लोकांनी अल्लाहचा ग्रंथ मजबूतपणे धरला आहे आणि 
नमाज कायम राखतात, अशा सुधारणा प्रिय लोकांचा मोबदला आम्ही 

































































7. अल-अअराफ 2०8 पारा 9 











कदापि वाया जाऊ देणार नाही. 

॥71.आणि जेव्हा आम्ही त्यांच्यावर (अर्थात मूसा अ. यांच्या जनसमूहावर) 
पर्वताला अधर लटकत ठेवले, जणू छत्री सारखे छप्पर असावे, आणि 
हे घाबरले की, आता त्यांच्यावर पर्वत कोसळेल. आम्ही फर्माविले की, 
जो ग्रंथ आम्ही तुम्हाला प्रदान केला आहे, तो पूर्ण शक्ति-सामर्थ्यासह 
धरून राखा, आणि जे काही यात लिहिले आहे ते स्मरणात राखा, 
यासाठी की तुम्ही पापमुक्त बनू शकावे. 

172.आणि जेव्हा तुझ्या पालनकर्त्याने आदम-पुत्रांच्या पाठीतून त्यांची 
संतती काढून व त्यांना स्वतः त्यांच्यावर साक्षी ठेवून त्यांची कबूली 
घेऊन विचारले की काय मी तुमचा पालनकर्ता नव्हे? उत्तरादाखल 
ते म्हणाले, का नाही? आम्ही साक्षीपूर्वक स्वीकार करतो की, केवळ 
तूच आमचा स्वामी आणि पालनहार आहे. लोक हो! या गोष्टीचे 
तुम्हाला एवढ्यासाठी स्मरण दिले गेले की, कियामतीच्या दिवशी तुम्ही 
आता असे सांगू शकत नाही की, आम्हाला या गोष्टीची खबर नव्हती. 

173.किंवा सांगू लागले की शिक (अल्लाह खेरीज इतरांची उपासना) तर 
आमच्या पूर्वजांनी केली, आणि आम्ही त्यांची संतती बनून त्यांच्यानंतर 
आलो, तर काय आपण त्या खोट्या लोकांच्या आचरणामुळे आम्हाला 
विनाश ग्रस्त कराल? 

॥74.अशा प्रकारे उघडरित्या स्पष्ट आयती आम्ही वर्णन करीत आहोत, 
अशासाठी की, या लोकांनी चुकीच्या मार्गापासून परत व्हावे. 

175.आणि यांना त्या माणसाचाही किस्सा ऐकवा, ज्याला आम्ही आपल्या 
आयतींचे ज्ञान दिले होते. तरीही या आयतींपासून खिसकून पळाला 
मग तर सैतानाने त्याचा पाठलाग केला आणि हा मनुष्य वाट 
चुकलेल्या लोकांमध्ये सामील झाला. 

॥76.आणि आम्ही इच्छिले असते तर त्याला या आयतींद्वारे अति उंच दर्जा 
प्रदान केला असता, पण तो तर जमीनीकडे झुकू लागला आणि 
आपल्या मनात येईल ते करू लागला, मग तर त्याची अवस्था कुद्र्या 
सारखी झाली. जर तुम्ही कुत्र्यावर हल्ला कराल तर तो देखील जीभ 
बाहेर काढून धापा टाकू लागेल किंवा सोडून दिले तरीही जीभ 
लटकावित धापा टाकील नेमके हेच उदहारण त्या लोकांना लागू 
पडते, जे आमच्या आयतींना खोटे ठरवितात. या किश्याचा अहवाल 





















































7. अल-अअराफ 209 पारा 9 











तुम्ही स. (त्या लोकांना) सांगा, यासाठी की त्यांनी लक्ष द्यावे. 

॥77.केवढे (तुच्छ वाक्‌प्रचार आणि) मोठे वाईट उदाहरण आहे अशा 
लोकांचे, ज्यांनी आमच्या आयतींना खोटे ठरविले; असे करून स्वतः 
आपल्यावर त्यांनी अत्याचार केला. 

॥78.ज्याला अल्लाह मार्गदर्शन प्रदान करील, तोच सरळ मार्गास लागला, 
आणि जो अल्लाहच्या मार्गदर्शनापासून वंचित राहिला, तो फारच 
तोट्यात राहणाऱ्यांपैकी झाला. 

179.आणि आम्ही जिन्न आणि माणसांना निर्माण केले. यांच्यात बहुतेक 
असेही आहेत की, जणू जहतन्नममध्ये जाण्याकरीताच आम्ही त्यांना 
निर्माण केले असावे. यांच्याजवळ हृदय आहे, परंतु समजण्याचे काम 
घेत नाही आणि डोळे असूनही बघत नाहीत आणि यांच्याजवळ कान 
असूनही ऐकत नाही, जणू हे लोक जनावरे आहेत, खरे तर रस्ता चुकून 
सगळीकडे भटकत फिरण्यात जनावरांहूनही अधिक खालच्या पातळीचे 
आहेत. असे लोक गफलतीमध्ये आपले जीवन पार पाडीत आहेत. 

180.आणि अल्लाहची नावे सर्व उत्तमोत्तम आहेत. याच नावांनी त्याला 
पुकारीत जा आणि त्या लोकांचा मार्ग सोडा, जे त्याच्या नावांमध्ये वाद 
घालतात. अशा लोकांना त्यांच्या वाईट कृत्यांची सजा निश्‍चितच मिळेल. 

181.आणि आमच्या निर्मितीत एक जमात अशी असते, जी सत्याच्या दिशेने 
मार्ग दाखविते आणि त्याच्याचनुसार न्यायच्या गोष्टी सांगत असते. 

॥182.आणि ज्या लोकांनी आमच्या आयतींना खोटे ठरविले त्यांना कळणारही 
नाही, अशा ठिकाणाहून आम्ही हळूहळू यांना आपल्या तावडीत घेऊ. 

॥83.आणि यांना ढीले सोडून मग पकडेन निःसंदेह, माझा डावपेच फार 
पक्का आहे. 

॥84.काय यांच्या ध्यानी नाही आले की, त्यांच्या साथीला (मुहम्मद स.) 
वेड लागले नाही, किंबहुना ते तर (त्यांच्या पुढे येणाऱ्या संकटाबाबत) 
स्पष्टतः भय दर्शविणारे आहेत. 

॥185.आकाशांच्या व जमीनीच्या राजसत्तेची व्यवस्था, आणि अल्लाहने ज्या 
ज्या गोष्टी निर्माण करून ठेवल्या आहेत, काय याकडे यांचे लक्ष 
अजून गेले नाही? आणि काय यांचे लक्ष या गोष्टीकडे नाही गेले 
की, यांचा शेवटचा क्षण जवळ येऊन पोहोचला असेल. तेव्हा आता हे 
लोक या वाणी नंतर आणखी कोणत्या गोष्टीवर विश्‍वास ठेवतील? 


















































7. अल-अअराफ 210 पारा 9 











॥86.ज्याला अल्लाहने मार्गापासून दूर फेकून दिले, त्याला सन्मार्गी लावणे 
कोणाच्या अखत्यारात नाही, अशा लोकांना, त्याने त्यांच्या 
खोडसाळपणात बहकण्या, भटकण्याकरीता मोकळे सोडले आहे. 

॥87.तुम्हाला विचारतात की, कियामतीची ती खास वेळ केव्हा येणार आहे. 
तुम्ही सांगा की याचे ज्ञान तर केवळ माझ्या पालनकर्त्यालाच आहे. 
कियामतीचे रूप आणि तिची वेळ जाहीर करणे अल्लाह खेरीज इतर 
कोणाच्या अधिकारात नाही. आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर मोठी 
जबरदस्त घटना घडेल, आणि तुमच्यावर ती अचानक कोसळेल. 
तुम्हाला अशा प्रकारे विचारतात की, जणू तुम्ही तिची वेळ शोधण्यात 
लागले असावे. तुम्ही त्यांना सांगा की, याचे ज्ञान केवळ 
अल्लाहजवळ आहे परंतु बहुतेक लोक समजत नाहीत. 

188.तुम्ही सांगा की, अल्लाह जे इच्छितो ते निश्‍चित घडते. मी तर स्वतः 
लाभ हानिचाही अधिकार राखत नाही. जर मी अदृश्य गोष्टींना 
जाणत राहिलो असतो तर असे घडले असेत की, मी सर्व लाभ जमा 
केला असता आणि कसलाही त्रास मला पोहचला नसता. मी तर 
ईमानधारकांना भय आणि खुशखबर ऐकविणारा आहे. 

॥189.तोच होय, ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि 
त्याद्वारेच त्याची जोडीही बनविली यासाठी की, यांना आराम चैन 
लाभावी, मग जेव्हा पुरूषाने आपल्या पत्नीस बाहुपाशात घेतले, तेव्हा 
तिला हलकासा गर्भ राहिला, जी घेऊन ती चालत फिरत राहिली, 
मग जेव्हा अवजड झाली तेव्हा दोघेही अल्लाशी प्रार्थना करू लागल 
जो त्यांचा पालनकर्त्या आहे की, जर आम्हाला व्यवस्थित मूल प्रदान 
करशील तर आम्ही तुझे उपकार मानत राहू, 

॥90.मग जेव्हा अल्लाहने यांची प्रार्थना कबूल केली आणि यांना स्वस्थ 

चांगला पुत्र प्रदान केला, तेव्हा त्याने प्रदान केलेल्या गोष्टीत इतरांना 

सहभागी दाखवू लागले. अल्लाह तर यांच्या मलीन, अपवित्र शिकच्या 
श्रद्धेपेक्षा उच्चतम व श्रेष्ठतम आहे. 

॥91.काय अशांना अल्लाहच्या भागिदार ठरवितात जे काहीच निर्माण करू 

शकत नाही. उलट ते स्वतः निर्माण केले जातात. 

॥92.आणि ते यांना कोणत्याही प्रकारे सहाय्य करू शकत नाही आणि 

बिचारे स्वतः देखील आपली मदत करू शकले नाहीत. 
























































7. अल-अअराफ 211 पारा 9 








193.जर तुम्ही यांना मार्गाचे आवाहन कराल तर तुमच्यासोबतही येऊ 
शकत नाही, मग यांना प्रार्थना करा किंवा करू नका, त्यांना पुकारा 
किंवा गप्प रहा, दोन्ही समान आहेत. 

194.अल्लाह खेरीज ज्याला देखील पुकारा ते तुमच्या सारखेच 
(अल्लाहचे) दास आहेत. तरीही यांना दुआ करून पुकाराल आणि 
तुम्ही सच्चे असाल तर त्यांनी तुमची प्रार्थना ऐकून तुमचे गाऱ्हाणे 
दूर करण्यास पोहचले पाहिजे. 

॥195.काय यांना पाय आहेत की चालून येतील? किंवा हात आहेत की, 
एखाद्यास धरू शकतील अथवा डोळे आहेत की, पाहू शकतील, किंवा 
कान आहेत की, ऐकू शकतील? आपण सांगा, जर असेच आहे तर 
मग तुम्ही आपल्या सहभागी ठरविलेल्यांना बोलावून घ्या आणि 
माझ्याविरूध डावपेच रचा आणि मला मुळीच सवळ देऊ नका. 

॥96.निःसंदेह माझा सहाय्यक मित्र तर केवळ अल्लाह आहे. ज्याने ग्रंथ 
अवतरीत केला आणि तो सुधारणा करणाऱ्यांचे समर्थन करतो. 

॥97.आणि अल्लाहशिवाय, ज्या कोणालाही प्रार्थना करून पुकारता, 
त्यांच्यात तुम्हाला मदतीस येण्याचे सामर्थ्य नाही. किंबहुना हे आपली 
मदत स्वतः करू शकत नाही. 

॥198.आणि जर तुम्ही यांना सन्मार्गाकडे बोलवाल, तर तुमच्या आवाज ऐकू 
शकत नाही आणि तुम्ही पाहता की, जणू तुमच्याकडे पाहत आहेत, 
वास्तविक ते काहीच बघू शकत नाही. 

199.क्षमाशीलतेने वागा आणि सत्कर्माचा आदेश द्या आणि मूर्खाशी (वाद 
घालण्या ऐवजी) अलिप्तपणाचे धोरण राखा. 

200.आणि जर सैतानाकडून फूस तुमचा मनात ध्वनित होईल तर (त्याच्या 

उपद्रवापासून सुरक्षित राहण्याकरीता) अल्लाहचा आश्रय प्राप्त करा. 

निःसंशय तोच ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

201.जे दुराचारापासून दूर राहून वागतात, त्यांची अवस्था अशी की, जेव्हा 

कधी सैतानाच्या छेडण्याने वाद वाढत जाण्याची पाळी यावी, तेव्हा 

सावध होऊन अल्लाहच्या स्मरणात मग्न होतात की, त्याच वेळी 
वास्तविक मामला त्यांना स्पष्ट दिसू लागतो. 

202.आणि यांचे भाऊ बंद लोक यांना गोंधळात टाकण्यास काहीच कसर 

राहू देत नाही. 









































8. अल-अनफाल 212 पारा 9 








203.जेव्हा तुम्ही यांच्यासमोर एखादी आयत सादर करीत नाही तर लगेच 
म्हणतात की, एखादी आयत का नाही सादर करीत? उत्तरादाखल 
सांगा की, मी तर केवळ त्याचेच अनुसरण करतो, ज्या आयती माझ्या 
पालनकर्त्याने माझ्याकडे अवतरीत करून पाठविल्या आहेत, ज्या 
समस्त मानवांकरीता सत्य बाब, उघडया डोळयांनी बघण्याचे माध्यम 
आहेत आणि स्पष्ट मार्ग व विपुल कृपा ही. परंतु हे सर्व त्या 
जनसमूहाकरीता, जो ईमान कबूल करण्यास तयार असावा. 

204.आणि जेव्हा कुरआन वाचले जाईल, तर ते अगदी ध्यान देऊन ऐका 
आणि शांत रहा, यासाठी की तुमच्यावर कूपा केली जावी. 

205.आणि आपल्या पालनकर्त्याचे नम्रतापूर्वक करूणापूर्वक आपल्या 
हृदयात स्मरण करीत रहा, आणि भयाने हळूहळू सौम्य स्वरात 
सकाळ संध्याकाळ त्याचे स्मरण करीत रहा आणि कधीही गफलतीत 
पडलेल्या लोकांसोबत राहू नका. 

206.जे लोक तुमच्या पालनकर्त्याच्या जवळ आहेत, त्यांची अवस्था अशी 
आहे की, ते घमेंड आणि मोठेपणासोडून अल्लाहच्या उपासनेत मग्न 
राहतात आणि त्याची गुण वैशिष्टयें निवेदन करीत केवळ त्यालाच 
सजदा (नतमस्तक) करतात. (सजदा नं : 1) 














8. अल-अन्फाल 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 75 आयती आणि 10 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





->* 


. लोक तुम्हाला विचारतात, लढाईत प्राप्त झालेल्या धन-संपत्ती विषयी 
(की कशाप्रकारे याची वाटणी केली जावी?) तुम्ही सांगा की, लढाईत 
प्रापत झालेली, ही संपत्ती अल्लाहकरीता आणि पैगंबराकरीता आहे. 
यास्तव अल्लाहचे भय बाळगा मान आणि आपसातले व्यवहार 
समझोतापूर्वक दुरूस्त ठेवा आणि अल्लाहचे आणि त्याच्या पैगंबराचे 
म्हणणे मानत रहा, जर तुम्ही ईमान राखणारे असाल. 

2. ईमानधारक तर असे असतात की जेव्हा अल्लाहचे स्मरण केले जावे 

तेव्हा यांची अंतःकरणे भयकंपित होतात आणि जेव्हा यांना 

अल्लाहच्या आयती वाचून ऐकविल्या जातात तेव्हा यांचे ईमान वाढीस 
लागते आणि हे लोक अल्लाहवर खूप भरोसा ठेवतात. 


























8. अल-अनफाल 213 पारा 9 














3. 


उटी, 
ळय. 


असे लोक नमाज कायम करतात आणि आम्ही जी काही अन्न-सामुग्री 
त्यांना दिली आहे, त्यातून खर्च करतात. 





. हेच लोक ईमान ठेवण्यात सच्चे आणि सत्यावर आहेत त्यांच्याकरीता 





मोठे दर्ज आहेत त्यांच्या पालनकर्त्याच्या दरबारात. आणि क्षमा आहे 
(अपराधांना), व सन्मानपूर्ण अन्न-सामुग्री आहे. 


. (मोठी महत्वपूर्ण संधी होती) जसे तुमच्या पालनकर्त्याने तुम्हाला 





तुमच्या घरापासून सत्यसह रवाना केले, खरे तर ईमानधारकांचा एक 
समूह या गोष्टीस पसंत करीत नव्हता. 








. ते तुमच्याशी वाद घालू लागले होते एका योग्य गोष्टीवर, वस्तुतः 


तिचे योग्य असणे सिद्ध होते. तेव्हा त्यांनी आपली दशा अशी करून 
घेतली, जणू आपल्या डोळ्यांदेखत मृत्युकडे हाकलले जात असावेत. 








. आणि जेव्हा तुम्हाला अल्लाहने वचन दऊन फर्माविले की, दोन 


समूहांपैकी एक निश्‍चित तुमच्या हाती लागेल. आणि तुम्ही इच्छित 
होते की, या दोघांपैकी दुर्बल समूह तुमच्या ताब्यात यावा, वस्तुतः 
अल्लाहने निश्चय केला की, आपल्या वाणीने सत्य सिद्ध करून 
दाखवावे आणि काफिरांच्या मूळावरच घाव घालावा. 





. यासाठी की सत्याला सत्य आणि असत्याला असत्य असल्याचे सिद्ध 


करावे, मग अपराध्यांना याचे कितीही वाईट वाटत राहो. 





. जेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याजवळ वारंवार दया याचना करीत 


होते, आणि अल्लाहने तुमची दुआ (प्रार्थना) स्वीकारून शुभवार्ता दिली 
की, मी एक हजार फरिश्त्यांद्वारे, जे एका मागून एक येतील, तुमची 
मदत करणार आहे. 


.ही शुभवार्ता तुम्हाला यासाठी दिली की, तुमच्या हृदयांना समाधान 





लाभावे, वास्तविक मदत व सहाय्यता, परिपूर्ण केवळ अल्लाहतफे 
आहे, निःसंदेह अल्लाह वर्चस्वशाली; हिकमत कौशल्य राखणारा आहे. 








. जेव्हा अल्लाहने तुमच्यावर झोपेच्या गुंगीचे पांघरूण घातले, ज्यामुळे 


तुम्हाला समाधान लाभले अर्थात भिती नाहीशी झाली आणि 
आकाशातून पाण्याचा वर्षाव केला, यासाठी की, तुम्हाला स्वच्छ पवित्र 
करावे आणि सैतानच्या गलिच्छतेपासून तुम्हाला वाचवावे आणि तुमची 
मने आपसात बांधलेली आणि जुळलेली रहावीत आणि पाय देखील 
चांगले स्थिर करावेत. 




















8. 


अल-अनफाल 214 पारा 9 














12. 





जेव्हा तुमच्या पालनकर्त्याने फरिश्त्यांना आदेश दिला की, मी तर 
सदा तुमच्यासोबत आहे, तेव्हा तुम्ही ईमानधारकांच्या हृदयांना 
एकसूत्री राखा, मी काफिर लोकांच्या मनात भय निर्माण करीन. मग 
तुम्ही यांच्या मनावर घाव घालून डोकी उडवा, आणि यांच्या 
शरीराच्या प्रत्येक सांध्यावर घाव घालून यांचे शरीर खुळखुळीत 
करून टाका. 





. अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराविरूद्ध उभे राहणाऱ्यांचा असाच शेवट 


व्हायचा होता आणि प्रत्येकाने हे जाणून घ्यावे की, जो कोणी अल्लाह 
आणि त्याच्या पैगंबराच्या विरोधात उभा राहील, तर खचितच 
अल्लाहच्या सक्‍त पकडीशी त्याची गाठ पडेल. 





. आता ही शिक्षा भोगा, नंतर काफिरांकरीता आगीचा अजाब तयार आहे. 
. हे ईमान धारकांनो! जेव्हा तुम्ही काफिरांच्या मुकाबल्यात युद्धासाठी 





मिडाल तर मग त्यांना कदापि पाठ दाखवू नका. 





. युद्ध प्रसंगी डावपेच म्हणून लढाईचा पैतरा बदलणे किंवा आपले 


सैन्ययबल आणून हल्ला करण्याशिवाय जर कोणी लढाई सोडून शत्रूला 
पाठ दाखवील, तर त्याने अल्लाहचा प्रकोप कमाविला आणि 
जहन्नममध्ये आपले ठिकाण बनविले आणि हे परत फिरणे फारच 
वाईट झाले. 








. तुम्ही यांना ठार केले नाही तर अल्लाहने त्यांना ठार केले आणि हे 





पैगंबर (स.)! तुम्ही (माती) फेकली नाही परंतु अल्लाहने हे त्यांच्यावर 
टाकले आणि हे अशासाठी झाले की, सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने ईमान 
राखणाऱ्यांची उपकार करून वैशिष्टयपूर्ण रित्या कसोटी घेतली 
निःसंदेह अल्लाह तर प्रत्येक अवस्थेत खूप ऐकणारा आणि खूप 
जाणणारा आहे. 





.ही घटना तर घडून गेली, परंतु ऐकून ठेवा की, अल्लाह इन्कारी 


लोकांच्या प्रत्येक कारस्थानास अपमानित करील. 





. जर निर्णय इच्छित असाल तर तुमच्या विरोधात ईमानधारकांना 





विजय प्राप्त झाला आणि तर आताही तुम्ही थांबले तर तुमच्या 
हिताचे आहे आणि जर पुन्हा अशी हरकत केली तर उत्तरादाखल 
आम्हीही आपला डाव निश्‍चित चालवू आणि तुमची समूह संघटना 
कितीही जास्त असो, तुम्हाला लाभ देणार नाही, कारण अल्लाह तर 























8. अल-अनफाल 215 पारा 9 














20. 


2 


कळो 


22. 


23. 


2 


> 


25. 


26. 


27. 


ईमानधारकांच्या पाठीशी आहे. 

हे ईमानधारकांनो! अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराच्या फर्मानानुसार 
वागा, आणि आदेश ऐकून घेतल्या नंतर आज्ञापालनापासून तोंड 
फिरवू नका. 





.आणि त्या लोकांसारखे होऊ नका, जे सांगत राहिले की, आम्ही 


ऐकले, वास्तविक त्यांनी ऐकलाच नाही. 

असेच लोक अल्लाहच्या दृष्टीने समस्त सजीवामध्ये अगदी खालच्या 
दरजाचे आहेत की, सत्य गोष्ट ऐकण्याचा दावा केल्यानंतरही बहीरे, 
मुके आणि बेअक्कलच राहिले. 

आणि जर अल्लाहला हे माहित असते की, हे लोकांना शुभ-मंगल 
याची थोडी तरीही अभीलाशा आहे तर यांना सत्य गोष्ट अवश्य 
ऐकविली असती आणि जर ऐकविली असती, तरीही उलट पळ 
काढण्या व दुर्लक्ष करण्यापासून हे लोक थांबणार नाही. 








.हे ईमानधारकांनो! अल्लाह आणि त्याचा पैगंबराच्या समस्त आदेशाना 


स्वीकार करा. जेव्हा देखील ऐखाद्या कामाकरीत अल्लाह आणि 
त्याच्या पैगंबराचे तुम्हाला बोलावणे होईल, तेव्हा लगेच (हजर व्हा) 
यातच तुमचे जीवन सार्थक होईल आणि या गोष्टीसही जाणून असा 
की, अल्लाह तर मनुष्य आणि त्याच्या हृदयाच्या अगदी दरम्यान आहे 
आणि ही गोष्ट खात्रीची आहे की, तुम्ही सर्व त्याच्याचकडे एकत्र 
केले जाल. 

आणि त्या संकटापासून बचाव करीत रहा जेव्हा ते कोसळेल, तेव्हा 
तुमच्यापैकी केवळ अपराध्यांवरच कोसळणार नाही आणि चांगले 
ध्यानी घ्या की, अल्लाहची पकड फार सक्त आहे. 

आणि लक्षात ठेवा अल्लाहचे उपकार, जेव्हा तुम्ही संख्येने फार थोडे 

होते व लाचार होते. देशात तुमच्यावर मोठे वर्चस्व राखले गेले होते. 
तुम्हाला भय होते की, लोक तुमचे लचके तोडतील. तेव्हा अल्लाहने 
तुम्हाला जागा दिली आणि आपल्या मदतीने तुम्हाला उपकृत केले 
आणि स्वच्छ पवित्र उपजिविकाही प्रदान केली. जेणेकरून तुम्ही 
त्याचे आभार मानावे. 

हे ईमानधारकांनो! अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराशी विश्‍वास घात 
करू नका आणि आपल्या आपसातील अनामतीमध्ये बेईमानी करू 





























8. अल-अनफाल 216 पारा 9 














28. 


2 


९ 


39. 


3 


->* 


32. 


33. 


3 


> 


35. 


36. 


नका. याचे (संकट) तुम्ही जाणता. 
आणि जाणून असा की तुमचे धन आणि संतती तुमच्याकरीता कसोटी 
आहे आणि हे की, अल्लाहजवळ मोठा मोबदलाही आहे. 








. हे ईमानधारकांनो! जर अल्लाहच्या अवज्ञेपासून दूर राहून वागाल तर 





अल्लाह तुमच्या हक्कात निर्णय देईल; आणि तुमचे अपराध माफ 
करून तुम्हाला क्षमाही करील, आणि अल्लाह मोठा जबरदस्त 
कृपावंत आहे. 

आणि ती वेळही आठवा, जेव्हा इन्कारी लोकांनी षडयंत्र रचले की, 
दबावात आणून तुम्हाला बसवावे किंवा कैद करावे, किंवा जीवे 
मारावे, किंवा हद्द पार करावे. त्यांनी आपल्या कामाची मोठी योजना 
बनविली, परंतु अल्लाहने त्यांची सर्व योजना पालथी घातली आणि 
सर्वांच्या तुलनेत अल्लाहची योजना जबरदस्त असते. 





.आणि जेव्हा यांना आमच्या आयती वाचून ऐकविल्या जातात, तेव्हा 


म्हणतात की, आम्ही ऐकले, आम्ही इच्छिले तर अशी गोष्ट आम्ही 
सुद्धा बोलून दाखवू शकतो. हे काय आहे? केवळ पूर्वीच्या लोकांच्या 
कथा-कहाण्या. 

आणि जेव्हा त्यांनी म्हटले की, हे अल्लाह! जर हे कुरआन तुझ्यातफे 
सत्य आहे तर आकाशातून आमच्यावर दगडांचा वर्षावकर किंवा 
आमच्यावर दुःखदायक अजाब उतरव. 

अल्लाह त्यांना अजाब देणार नव्हता, जो पावेतो तुम्ही त्यांच्यात हजर 
होते आणि जोपर्यंत अपराधांची क्षमा मागणारे लोक यांच्यात असतील, 
अल्लाह त्यांना अजाब देणार नाही. 


. वास्तविक यांनी लोकांना रोखले मस्जिदेहराम अर्थात काबाचा आदरणीय 


मस्जिदीपासून, मग अल्लाहच्या अजाब त्यांच्यावर न येण्यास काय 
कारण आहे? आणि हे लोक या मस्जिदचे विश्‍वस्त बनू शकत नाही. 
या मस्जिदचे मुतवल्ली (प्रबंधक) तर केवळ पापमुक्त लोकच बनू 
शकतात. परंतु त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक, ही गोष्ट जाणत नाहीत. 
अल्लाहच्या घरात यांची नमाज काय होती? शिट्टया फुंकणे आणि 
टाळया वाजविणे आता चाखा आपल्या कुफ्र (इन्कारा) ची सजा. 
निःसंदेह हे इन्कार करणारे लोक अल्लाहच्या मार्गापासून रोखण्यात 
आपले धन खर्च करतात. ते कितीही धन खर्च करोत, शेवटी पश्चाताप 




















8. अल-अनफाल 217 पारा 10 














करतील आणि फार हळहळ करतील, मग दडपणा खाली (रोबमध्ये) 
राखले जातील. आणि इन्कारी लोकांना शेवटी जहन्नमकडे घेरा 
घालून एकत्र केले जाईल. 

37. हे अशासाठीही आवश्यक होते की, अल्लाह तर निश्‍चितपणे वाईट 
लोकांना चांगल्या लोकांपासून अलग करीलच आणि दुराचारी 
लोकांना एकावर एक ठेवून, ढीग रचून एकत्रित जहन्नममध्ये फेकून 
देईल. असे लोक खरोखर मोठ्या तोट्यात राहतील. 

38. तुम्ही या न मानणाऱ्यांना घोषणापूर्वक सांगा की, जर आपल्या 
हरकतीपासून थांबून जातील तर जे काही पूर्वी होऊन गेले ते माफ 
केले जाऊ शकते, मात्र जर हे पुन्हा त्याच हरकतीवर अडून राहिले. तर 
पूर्वीच्या लोकांशी जो व्यवहार केला गेला, तोच यांच्याशीही होईल. 

39. आणि तुम्ही यांच्याशी लढत रहा, येथ पावेतो की, उपद्रव बाकी राहू 
नये आणि धर्माचा पूर्ण हिस्सा अल्लाह करीताच कायम व्हावा. मग 
जर हे लोक आपल्या हरकतीपासून थांबतील, तर जे काही हे पुढे 
करतील, त्याची देखरेख करणारा अल्लाह आहे. 

40. जर आता ही हे लोक मुकाबला न सोडतील तर जाणून असा की, 
अल्लाह तुमच्या कार्यास पूर्ण करील तोच तुमचा उत्तम हिमायती 
आणि उत्कृष्ट सहाय्यक आहे. 
तुमच्या हाती जे कोंही येईल त्यांचा पाववी 'हिंरसा अंल्लाहेकरी 
आहे, जो अल्लाहचे पैगंबर आणि (त्यांच्या) नातेवाईकांना, अनाथ 
आणि गरीब गरजवंतांना व प्रवाशांना दिला जावा. हेच आचरणात 
आणा, जर तुम्ही ईमान बाळगून असाल अल्लाहवर आणि त्याच्या 
आदेशावर, जो आम्ही आपल्या दासांवर निर्णयाच्या दिवशी उतरविला 
जेव्हा दोन समूह एकमेकांविरूद्ध भिडले होते आणि अल्लाह तर सर्व 
समर्थ आहे. 

42. आणि ती वेळही आठवण राखण्यास योग्य आहे, जेव्हा तुम्ही 
मैदानाच्या अलिकडच्या किनाऱ्यावर पोहोचले होते आणि ते लोक 
पलिकडच्या किनाऱ्यावर होते, आणि काफिला तुमच्या खालच्या 
बाजूस उतरला आणि जर लढाईची वेळ ठरवून एकमेकांच्या विरोधात 
असते तर अशा प्रसंगी पोहोचू शकले नसते. परंतु अल्लाहला एक 



































8. अल-अनफाल 218 पारा 10 














43. 


44. 


4 


टला 


46. 


47. 


48. 


काम करून टाकायचे होते, आणि ते काम झालेच. यासाठी की 
ज्याला मरायचे असेल त्यांने स्पष्ट दलीला (प्रमाणा) वर मरावे, आणि 
ज्याला जगायचे असेल त्याने स्पष्ट दलीला (प्रमाणा सह जगावे, 
आणि निश्‍चितच अल्लाह ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

जेव्हा पैगंबराच्या स्वप्नात अल्लाहने काफिरांना अल्प संख्येत 
दाखविले, जर अधिक संख्येने दाखविले असते, तर ईमान धारकांनो! 
तुमची हिंमत कमी झाली असती आणि आदेश आचरणात 
आणण्याबाबत आपसात मतभेद करू लागले असते. परंतु अल्लाहने 
सलामत राखले. निःसंदेह तो मनातल्या गोष्टींनाही जाणतो. 

आणि जेव्हा एकामेकांशी भिडले, तेव्हा अल्लाहने शत्रूंना तुमच्या 
नजरेत कमी दाखविले आणि लढाईच्या वेळी त्याच्या दृष्टीत तुम्हाला 
कमी संख्येने दाखविले. यासाठी की, अल्लाहला जो फेसला मंजूर 
होता, तो आदेश रूपाने जारी करावा आणि समस्त कार्याचे परिणाम 
अल्लाहपर्यंत अवश्य पोहचतात. 




















. हे ईमानधारकांनो! जेव्हा एखाद्या सैन्याशी मुकाबला झाला तर अटल 


आणि धैर्यशील रहा आणि अल्लाहचे जास्तीत जास्त स्मरण करा, 
यासाठी की, तुम्ही यशस्वी व्हावे. 

आणि अल्लाहचे आणि त्याच्या पैगंबराचे आज्ञापालन करीत रहा, 
आणि आपसात भांडण तंटा करू नका. असे कराल तर तुमचा पाया 
डळमळीत होईल आणि तुमचा जोम नाहीसा होईल, आणि 
सहनशीलतेवर निश्चल रहा. निःसंदेह अल्लाह सहनशीलतेवर टिकून 
राहणाऱ्यांच्या सोबत आहे. 

आणि त्या लोकांसारखे बनू नका, जे आपल्या घरातून मोठ्या थाटाने 
व लोकांना दाखविण्याकरीता निघाले होते. त्यांचा उद्देश अल्लाहच्या 
मार्गापासून रोखणे होता. आणि अल्लाहने त्यांच्या समस्त कार्यांना 
घेरून टाकले. 

आणि जेव्हा सैतानाने त्यांच्या वाईट कामांना त्यांच्या नजरेत सुशोभित 
करून दाखविले व म्हटले की, आज लोकांपैकी तुमच्यावर कोणी 
वरचढ होऊ शकत नाही, आणि मी तुमच्या सोबतीला आहे, मग ज्या 
वेळी दोन्ही सैन्ये एकमेकाशी भिडली, तेव्हा तो उलट पावलांनी 
पळाला आणि म्हणू लागला की, माझा तुमच्याशी काही संबध नाही. 


























8. अल-अनफाल 219 पारा 10 














49. 


5 


|] 


5 


->& 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 





मी ते सर्व पाहत आहे, जे तुम्ही नाही पाहिले, मी तर अल्लाहचे भय 
राखतो आणि अल्लाहची पकड मोठी सकत आहे. 

त्या वेळी दांभिक (ढोंगी) लोक आणि ते लोक, ज्यांच्या हृदयात 
खराबी होती, ईमानधारकांना टोमणा मारून म्हणत होते की, त्यांच्या 
धर्माने त्यांना धोक्यात ठेवून निडर केले आहे. (अशा दोन तोंडाच्या 
लोकांना काय ठाऊक की) जो देखील अल्लाहवर भरोसा करील तर 
(सर्वानी जाणून घ्यावे) निःसंशय अल्लाह वर्चस्वशाली आणि हिकमत 
राखणारा आहे. 


. आणि जर कदाचित तुम्ही पहाल ते दृश्य, जेव्हां काफिरांचे प्राण ताब्यात 





घेण्याकरीता फरिशते येतात, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यांवर आणि पाठीवर 
मारतात आणि म्हणतात की, आता भयंकर जळण्याची सजा चाखा. 





. हे तुमच्या हातांनी जे कमावून पुढे पाठविले आहे, त्याचाच परिणाम होय 


आणि हे की, अल्लाह आपल्या दासांवर कधीही अन्याय करीत नाही. 
अगदी असाच व्यवहार फिरऔनवाल्यांशी आणि त्यांच्यापूर्वीच्या 
लोकांशी झाला ज्यांनी अल्लाहच्या आयतींचा इन्कार केला, मग 
त्यांच्या अपराधामुळे अल्लाहने त्या सर्वांना आपल्या तावडीत घेतले. 
खचितच, जाणून असा की, अल्लाह मोठा सामर्थ्यशाली आहे आणि 
त्याची पकड देखील मोठी सकत आहे. 

हे अशासाठी की, अल्लाह कधीही त्या देणगीस बदलत नाही, जी 
त्याने एखाद्या जमातीला प्रदान केली असावी; जोपर्यंत ती स्वतः 
आपल्यात बदल करीत नाही आणि अल्लाह तर सर्व काही ऐकणारा 
जाणणारा आहे. 

ज्या प्रकारे फिरऔनवाले नाश पावले, तसेच त्यांच्यापूर्वीचे लोक, ज्यांनी 
आपल्या पालनकर्त्याच्या निशाण्यांना खोटे ठरविले, तेव्हा आम्ही 
त्यांच्या अपराधांमुळे त्या सर्वांचा नाश केला, आणि फिरऔनवाल्यांना 
बुडवून ठार केले. आणि हे सगळे अत्याचारी लोक होते. 

अल्लाहच्या दृष्टिने समस्त सजीवांमध्ये खालच्या पातळीचे आणि 
उपद्रवी लोक ते आहेत, जे (सत्याचा) इन्कार करण्यावर अटळ 
राहतात आणि ईमान स्वीकारतही नाहीत. 

ज्या लोकांनी तुमच्याशी संधी करार करून घेतला, मग प्रत्येक प्रसंगी 
आपला करार मोडत राहिले आणि आपल्या या वचनभंगाची भितीही 





























8. अल-अनफाल 220 पारा 10 














57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


ठेवत नाही. 

जर कधी लढाईत असे लोक तुमच्या झपाटयात सापडले तर त्यांना 
असा जबरदस्त मार द्या की, त्यांच्या मागे लपलेल्यांनीही पळून जावे 
आणि ही बोधकारक सजा चांगल्या प्रकारे त्यांच्या ध्यानी राहावी. 
आणि जर एखाद्या समाजाकडून तुम्हाला बेईमानीची (दगल बाजी 
केली जाण्याची) भिती असेल, तर उघडपणे समझोत्याचा वचन-करार 
त्यांच्याकडे परत करा, यासाठी की, वचन-करारात समानता कायम 
रहावी. निःसंशय अल्लाह अशा समाजाला पसंत करीत नाही, जो 
अप्रामाणिक असावा. 

आणि इन्कार करणाऱ्या लोकांनी या विचारात राहू नये की, त्यांनी 
पळ काढला तर वाचतील. ते कोठेही पळून जाऊन अल्लाहला 
लाचार करू शकत नाहीत. 

प्रत्येक प्रकारचे सामर्थ्य अर्थात युद्ध-सामुग्री, पाळीव घोडे, आणि जे 
काही तुम्हाला शक्‍य असेल, सर्व तयार ठेवा. या वस्तूनी दबदबा 
कायम ठेवा अल्लाहच्या आणि आपल्या शत्रूंवर आणि त्यांच्याशिवाय 
इतरांवरही धाक बसवा, ज्यांना तुम्ही अद्याप जाणत नाहीत, अल्लाह 
त्यांना चांगल्या प्रकारे जाणतो. आणि अल्लाहच्या मार्गात जे काही 
खर्च कराल, त्याचा भरपूर मोबदला तुम्हाला निश्‍चितच लाभेल; आणि 
तुम्ही कदापि तोट्यात राहणार नाही. 

आणि जर हे लोक शांती आणि समझोत्याकडे झुकतील, तर तुम्ही 
देखील अशाच प्रकारचे वर्तन करा आणि भरोसा राखा अल्लाहवर, 
कारण तोच सर्व काही ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

आणि जर समझोत्याची आड घेऊन त्यांचा इरादा तुमच्याशी दगल 
बाजी करण्याचा असेल, तरीही अल्लाह तुमच्याकरीता पुरेसा आहे. 
त्याने तुम्हाला आपल्या मदतीचा आश्रय दिला, तसेच, ईमान राखणारे 
साथी देऊन तुम्हाला सहाय्यता केली. 

आणि त्यांच्या मनात अल्लाहने आपसात प्रेमभाव निर्माण केला. 
(वस्तुतः) त्यांच्यात स्नेहप्रेम उत्पन्न करण्याकरीता तुम्ही जमीनीचा 
समस्त धन संग्रह (खजीना) खर्ची घातला असता तरी देखील यांची 
मने आपसात जुळू शकत नव्हती. परंतु अल्लाहने यांना आपसात 
जोडले. निःसंदेह तो मोठा जबरदस्त सामर्थ्यवान व महाज्ञानी आहे. 






































8. अल-अनफाल 221 पारा 10 














64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


79. 


71. 





हे पैगंबर (स.)! तुमच्याकरीता आणि तुमच्या ताब्यात असलेले जेवढे 
ईमानधारक लोक आहेत, सर्वाकरीता अल्लाह एकटा पुरेसा आहे. 

हे पैगंबर (स.)! तुम्ही ईमान राखणाऱ्यांना अल्लाहच्या मार्गात युद्ध 
करण्यास तयार करा. जर तुमच्यात वीस माणसेही धैर्याने निश्चल 
होऊन लढणारे असतील, तर दोनशे (जणां) वर वरचढ होतील आणि 
जर तुमचे शंभर माणसे असतील तर एक हजार इन्कार करणाऱ्यांवर 
प्रभावी ठरतील. अशा मुळे की त्यांना काही सुचत नसते. 

आता अल्लाहने तुमच्यावरून ओझे हलके केले, आणि तुमची कमजोरी 
उघड झाली, तेव्हा आता तुमच्यात शंभर माणसे अटळ राहणारे 
असतील तर दोनशे (जणां) वर भारी पडतील, आणि एक हजार 
असल्यास अल्लाहच्या आदेशाने दोन हजार लोकांवर वरचढ होतील, 
आणि अल्लाह निश्चल राहणाऱ्यांच्या सोबत आहे. 

जोपर्यंत देशात अशाती पसरविणाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे ठेचले जात 
नाही, तोपावेतो पैगंबराकरीता हे योग्य नाही की, उत्पात 
माजविणाऱयांना केवळ कैदी बनविण्यातच पुरेसे समजावे. लोकांनो! 
तुम्ही दुनिया मिळवण्याचा इरादा करता, मात्र अल्लाहचा इरादा हा 
आहे की, तुमची आखिरत सफल व्हावी. आणि अल्लाह तर सर्व 
प्रकारे प्रभावशाली व तत्त्वदर्शी आहे. 

जर अल्लाहचे लिखित आधी पासून नसते तर (कैदी बनवलेल्या 
मुश्रिक केद्यांना सोडून देऊन) जे धन तुम्ही घेतले होते, ते 
तुमच्याकरीता अतिशय असह्य आणि जबरदस्त यातनेचे कारण ठरले 
असते. 

तर आता स्वच्छ शुद्ध आणि हलाल समजून खा, जे धन तुम्ही युद्ध 
जिंकल्यावर प्राप्त केले आणि अल्लाहची मान मर्यादा राखा. निःसंदेह, 
अल्लाह मोठा माफ करणारा व दया करणारा आहे. 

हे पैगंबर (स.)! आपल्या त्या केद्यांना, जे तुमच्या ताब्यात आहेत 
फर्मावून सांगा की, जर अल्लाहने तुमच्या मनातील सत्कर्म आणि 
भलेपणा जाणून घेतला, तर जे काही तुमच्याकडून घेतले गेले आहे. 
त्याहून अधिक चांगले तुम्हाला प्रदान करील, आणि तुम्हाला माफीही 
प्रापत होईल. आणि अल्लाह मोठा माफ करणारा, मेहेरबान आहे. 
आणि जर त्यांचा इरादा तुमच्याशी दगलबाजी करण्याचा असेल, तर 






































8. अल-अनफाल 222 पारा 10 














72. 


73. 


74. 


7 


टा 


याच्यापूर्वीही हे लोक अल्लाहशी धोकेबाज राहिले आहेत. याच 
कारणास्तव या लोकांना कैदी बनविले गेले, आणि अल्लाह तर मोठा 
जाणणारा, महाज्ञानी आहे. 

निःसंदेह! ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले आणि अल्लाहकरीता 
देशत्याग केला (अर्थात हिजरत केली) आणि जिहाद केले धनाने 
आणि प्राणाने अल्लाहच्या मार्गात, आणि ज्या लोकानी अशांना आश्रय 
दिला, आणि त्यांना सर्व प्रकारे मदत केली, तर हे लोक एकमेकांचे 
वारस आहेत, आता राहिले ते लोक ज्यांनी ईमान तर राखले, परंतु 
स्थलांतर केले नाही. अर्थात ईमाना खातीर आपला देश सोडू शकले 
नाहीत तुमच्यावर त्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी कोणत्याही बाबतीत 
नाही, येथ पावेतो की, हे लोक देखील देशत्याग करून यावेत. मात्र 
असे लोक धर्माच्याबाबतीत तुमची मदत मागतील तर तुमच्याकरीता 
आवश्यक आहे की, त्यांना सहाय्य करावे, परंतु ही मदत त्यांच्या 
विरूद्ध दिली जाऊ शकणार नाही, ज्यांच्या दरम्यान तुमचा समझोता 
कायम असावा, आणि अल्लाह तर तुमच्या प्रत्येक कार्यास पाहात आहे. 
आणि हे इन्कार करणारे लोक तर एकमेकांचे फारच मदतनीस बनले 
आहेत. जर तुम्ही आपसात एकमेकांचे मित्र बनून न राहाल, तर 
जमीनीवर उपद्रव पसरत राहील आणि मोठा उत्पात उभा राहील. 
आणि जे लोक देखील ईमान राखतील आणि हिजरत (देशत्याग) 
करतील आणि अल्लाहच्या मार्गात मेहनत करतील आणि अशांना जे 
लोक राहण्याची जागा देतील, आणि त्यांची मदत करतील, हे सर्व 
सच्चे आणि पक्के ईमानधारक होत. यांच्याकरीता अपराधांची माफी 
आणि सम्मान पूर्ण रोजी (उपजिविका) आहे. 























. आणि यानंतरही जे लोक ईमानधारक राहिले, आणि हिजरत केली 


आणि तुमच्यासह मिळून जिहादच्या परिश्रमात जोडीदार बनून राहिले, 
ते देखील तुमचे स्वतःचे झाले. आणि हेही लक्षात ठेवा की, नातेवाईक 
आपसात अल्लहाच्या ग्रंथाच्या कायद्याप्रमाणे एकमेकांचे अधिक 
हक्कदार आहेत. निःसंदेह! अल्लाह प्रत्येक गोष्टीस चांगल्या प्रकारे 
जाणणारा आहे. 




















9. अत-तौबा 223 पारा 10 














9. अत-तौबा 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 129 आयती आणि 16 रूकूअ आहे. 








. अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरातरफे स्पष्टपणे उत्तर देऊन सुटकेचे 
ऐलान पोहचविले जावे त्या मुश्रिक लोकांपर्यंत, ज्यांच्याशी तुमचा 
वचन-करार होता. 

. जमीनीत चार महिन्या पावेतो हिंडा फिरा, आणि जाणून घ्या की, 
तुम्ही अल्लाहला थकवू शकत नाही आणि हेही जाणून घ्या की, 
अल्लाह सत्याचा इन्कार करणाऱ्यांना अपमानित करील. 

. अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरातर्फे मोठ्या हज्जच्या दिवशी 
लोकांकरीता घोषणा केली जाते की, अल्लाह आणि त्याच्या 
पैगंबारातफे मुश्रिक लोकांच्या संरक्षणाची कसलीही जबाबदारी बाकी 
राहणार नाही. जर तुम्ही तौबा (क्षमा याचना व पून्हा दृष्कर्म न 
करण्याचा दृढ संकल्प) कराल तर यात तुमचे हीत आहे आणि जर 
मानत नसाल तर, (तुमच्या या नकारामुळे) अल्लाहचे काहीही 
बिघडणार नाही. इन्कार करणाऱ्यांच्या कानावर ही खबरही पोहचवा 
की, पुढे दुःखदायक अजाब आणि त्रास यातना तयार आहे. 

. परंतु असे मुश्रिक लोक, ज्यांनी आतापर्यंत तुमच्याशी कराराचे पालन 
केले आणि कोणत्याही बाबतीत वचन भंग केला नाही, आणि तुमच्या 
कोणत्याही विरोधकाच्या मदतीस पोहचले नाहीत, तर मग तुम्ही 
यांच्याशी केलेल्या कराराची मुदत पूर्ण करा, निःसंदेह अल्लाह अशाच 
लोकांशी प्रेम राखतो, जे आपल्या कराराचे पालन करतात. 

. तर जेव्हा आदरणीय महिने ज्यात लढाई मनाई ठरली, ते महिने 
निघुन गेल्यानंतर, ज्या ठिकाणी दिसतील मुश्रिक लोकांना ठार करा, 
आणि त्यांचा घेराव करा व प्रत्येक घाताच्या जागी टपून बसा. मात्र 
जर ते तौबा करतील आणि नमाज कायम करण्यास तयार असतील 
व जकात (कर्तव्य दान) देऊ लागतील, तेव्हा त्यांची वाट मोकळी 
सोडा. निःसंशय अल्लाह मोठा माफ करणारा, दयाळू आहे. 

. आणि मुश्रिक लोकोपैकी, जो कोणी तुमच्याजवळ आश्रय मागेल तर 
त्याला आश्रय द्या आणि संधी द्या, येथपावेतो की, त्याने अल्लाहची 
वाणी ऐकून घ्यावी, मग त्याच्या शाती स्थळापर्यंत सुरक्षितपणे त्याला 





























9. अत-तौबा 224 पारा 10 














पोहचवा; कारण हे अज्ञानी लोक आहेत. 


. आता मुश्रिक लोकोसाठी अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराजवळ 


कोणताही करार कसा बरे असू शकतो त्या लोकांखेरीज ज्यांच्याशी 
आदरणीय मस्जिदीजवळ तुम्ही समझोता केला होता, जोपर्यंत या 
करारावर ते सरळपणे कायम राहतील. तर तुम्हीही त्या समझोत्यावर 
कायम राहा. अल्लाह, जो प्रतिष्ठासम्पन्न आहे, निश्‍चित त्या लोकांशी 
प्रेम राखतो, जे त्याचे भय राखतात. 


. यांच्याशी वचन करार कशा प्रकारे बाकी राहील, खरे पाहता यांची 


स्थिती तर अशी आहे की, जर तुमच्यावर यांनी ताबा मिळविला तर 
तुमच्या नाते संबंधाचाही विचार करणार नाहीत आणि संधी व 
करारनाम्याचाही काही मान राखणार नाहीत. तुम्हाला आपल्या तोंडी 
वचनांनी प्रसन्न ठेवण्याचे ढोंग रचतात, मात्र यांची मने इन्कार 
करणारी आहेत. आणि त्यांची मोठी संख्या वचनभंग करणाऱ्यांची आहे. 








. त्यांनी अल्लाहच्या आयतींची फार थोडया किंमतीवर सौदेबाजी केली. 


अल्लाहच्या मार्गापासून रोखले आणि फार मोठ्या वाईट कर्मांचे 
अपराधी ठरले. 





. ईमानधारकांबाबत हे नाते वाईकांचाही विचार करीत नाही किंवा एखाद्या 


कराराची पर्वाही करीत नाही, तेच लोक अतिरेक करणारे आहेत. 


.तरीही हे जर तौबा करतील आणि नमाज कायम करतील व जकात 


दऊ लागतील, तर धर्म संदर्भात यांना आपले बांधव समजून राखा; आम्ही 
तर समंजस लोकांकरीता आपले आदेश तपशीलपूर्वक सांगत आहोत. 





. परंतु वचन देऊन ते धोका देऊ इच्छितील आणि शपथ मोडतील 


आणि तुमच्या धर्मात टोमणा मारून दोष काढतील, तर मात्र 
काफिरांच्या सरदारांना ठार करा की, यांच्या शपथांचा काही भरोसा 
नाही. कदाचित या प्रकारे ते या कामापासून मागे होतील. 


. काय तुम्ही अशा लोकांशी न लढाल, ज्यांनी शपथा घेऊन त्यांचा 


भंग केला (आणि वचन भंगही केला) आणि अल्लाहच्या पैगंबराला 
हद्दपार करण्याचीही हिम्मत करून बसले होते आणि तुमच्यासोबत 
खोडसाळपणा करण्यात पुढाकार घेतला, तर काय अशा लोकांशी 
लढण्यात तुम्हाला भिती वाटते? तेव्हा जर तुम्ही ईमानवाले आहात, 
तर अल्लाहचा हा हक्क आहे की, तुम्ही फक्त त्याचेच भय राखा. 

















9. अत-तौबा 225 पारा 10 

















14. त्यांच्याशी लढा अल्लाह तुमच्या हस्ते त्यांना अजाब देईल. आणि त्यांना 
अपमानित करून ठेवील, आणि त्यांच्या विरोधात तुमची मदत करील 
आणि ईमान राखणाऱ्यांची मने शांत होतील. 

15. आणि यांच्या मनातील पिडा व राग नाहीसा करील आणि ज्याला 
इच्छिल, तौबा (क्षमायाचने) ची सदृबुद्धी देईल. अल्लाह मोठा 
जाणणारा आणि तत्त्वदर्शी आहे. 

16. काय तुम्ही या कल्पनेत आहात की, सहज सोडून दिले जाल, 
वास्तविक अद्याप अल्लाहने उघड केले नाही की, तुमच्यापैकी ते 
कोणते लोक आहेत जे प्राण लढविणारे आहेत आणि अल्लाह, रसूल 
व ईमानधारकांशिवाय कोणालाही आपला जिगरी दोस्त मानत नाहीत. 
तुमच्या सर्व कामाची खबर अल्लाहला आहे. 

17. अल्लाहच्या मस्जिदींना आबाद राखणे हे मुश्रिक लोकांच्या 
अखत्यारीतले नाही; वस्तूत: ते स्वतः आपल्याबाबत कुफ्रची साक्ष 
देतात, यांची सर्व कर्मे मातीस मिळाली आणि हे लोक आगीत नेहमी 
राहतील. 

18. अल्लाहच्या मस्जिदी तर त्या लोकांमुळे आबाद आहेत, जे अल्लाह 
आणि आखिरतच्या दिवसावर ईमान ठेवतील आणि नमाज कायम 
राखतील, आणि जकात अदा करतील आणि अल्लाहखेरीज 
कोणाचेही भय न राखतील. त्या लोकांनी आशा ठेवावी की, ते 
सन्मार्ग प्राप्त करणाऱ्यांपैकी ठरतील. 

19. काय तुम्ही हाजी लोकांना पाणी पाजणे आणि आदरणीय मस्जिदीची 
व्यवस्था राखणे हे त्या समान जाणले, ज्याने अल्लाह आणि 
आखिरतच्या दिवसावर ईमान राखले आणि अल्लाहच्या मार्गात प्राण 
लढविला, वास्तविक अल्लाहच्या ठिकाणी दोघांचे दर्जे समान असू शकत 
नाही आणि अत्याचारी जनसमूहाला अल्लाह मार्गदर्शन करीत नाही. 

20. ज्या लोकांनी ईमान कबुल केले आणि आपले घर दार सोडले, आणि 
अल्लाहच्या खातीर मोठे श्रम उचलले, अल्लाहच्या मार्गात आपले धन 
खर्च केले आणि प्राणही अर्पण केले. अल्लाहच्या दृष्टीत यांचे 
मोठमोठे दर्ज आहेत, आणि हेच लोक सफल होतील. 

. यांना यांचा पालनकर्ता शुभ समाचार देतो आपल्यात्फे रहमत (अपार 
कृपा) आणि प्रसन्नतेसह अशा जन्नतीची की, ज्यामध्ये अल्लाहची देणगी 


























2 


ळी 

















9. अत-तौबा 226 पारा 10 














आणि आराम नेहमी राहील. 

22. त्यात सदा सर्वदा राहतील आणि अल्लाहच्या ठिकाणी मोबदला 
देखील पूरेपूर व फार मोठा आहे. 

23. हे ईमान धारकांनो! जर तुमचे बाप व भाऊ ईमानच्या तुलनेत कुफ़ 
(इन्कार) पसंत करीत असतील, तर त्यांच्याशी मैत्री ठेवू नका आणि 
जो कोणी तुमच्यापैकी यांना मित्र बनविल तर मात्र असे लोक स्वतः 
आपले नुकसान करून घेणार आहेत. 

24. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगा, जर तुमचे बाप आणि मुले, भाऊ आणि 
पत्न्या, तुमचे नातेवाईक, आणि ते धन जे तुम्ही मेहनतीने कमविले 
आणि व्यापार व कारभार, ज्याच्या मंदीचे तुम्हाला भय लागुन राहते, 
तुमच्या निवासाची घरे हे सर्व काही जर अल्लाह आणि त्याच्या 
पैगंबर व अल्लाहच्या मार्गात प्राण व धन खर्च करण्याहून अधिक 
प्रिय आहे, तर मग वाट बघा की, अल्लाहचा एखाद्या आदेश तुमच्या 
विषयी यावा, आणि अल्लाहच्या फर्मानाची जे लोक मान मर्यादा 
राखणार नाहीत, अल्लाह त्यांना सन्मार्ग दाखवणार नाही. 

25. अल्लाहने अनेक क्षेत्रात तुमची मदत केलेलीही आहे, आणि हुनैनच्या 
दिवशीही, जेव्हा तुमची आपल्या वाढलेल्या संख्येने दिमाखात येऊन 
विचित्रपणे इतरावू लागले आणि तुमचा हा विचार तुम्हाला काहीही 
उपयोगी पडला नाही आणि जमीनीवर विस्तार असतांनाही तुम्हावर 
जमीन तंग झाली आणि पाठ फिरवून तुम्हाला दूर व्हावे लागले. 

26. तुमचे पाय डगमगित झाल्यानंतर अल्लाहने आपले रसूल आणि सर्व 
ईमान धारकांवर शांती अवतरीत केली आणि असे सैन्य उतरविले, जे 
तुम्हाला दिसून आले नाही. आणि इन्कारी लोकांना चांगलीच यातना 
दिली आणि इन्कारी लोकांची हीच शिक्षा आहे. 

27. मात्र यानंतरही अल्लाह ज्याला इच्छील, तौबा (क्षमा याचने) ची 
सद्बुद्धी प्रदान करील, अल्लाह मोठा माफ करणारा, मेहेरबान आहे. 
28. हे ईमानधारक लोकांनो! ऐका, हे मुश्रिक लोक अपवित्र आहेत, 
अशुद्ध आहेत. आता या वर्षानंतर, पुढे हे लोक आदरणीय मस्जिद 
अर्थात काबा-गृहाजवळही न यावेत. जर तुम्हाला देणे-घेणे किंवा 
व्यापार ठप्प होण्याचे भय असेल तर अल्लाहने इच्छिल्यास तुम्हाला 
आपल्या कृपेने गनी (बेपर्वा करील. निःसंदेह अल्लाह जाणणारा, 
























































9. अत-तौबा 227 पारा 10 














29. 


30. 


3 


जळ 


32. 


33. 


34. 


महाज्ञानी आहे. 

ज्यांना तुमच्यापूर्वी ग्रंथ प्रदान केला गेला होता, त्यांची अवस्था आता 
अशी आहे की, अल्लाहवर आणि आखिरतच्या दिवसावर यांचे ईमान 
राहिले नाही आणि अल्लाहने व त्याच्या पैगंबराने ज्या वस्तूला हराम 
ठरविले आहे, तिला हराम ठरवित नाही आणि सत्य धर्माचा स्वीकार 
करीत नाही, यांच्याशीही युद्ध करा, येथपावेतो की, आपल्या प्राण व 
धनाच्या रक्षणाकरीता तुम्हाला आपल्या हाताने जिजीया (जमानत ची 
रक्‍कम) अदा करावा, आणि पराधिनता पत्करावी. (आपला मोठेपणा 
सोडून द्यावा). 

यहूदी लोक सांगतात, उजेर अल्लाहचे पुत्र आहेत आणि ख्रिस्ती 
म्हणतात की ईसा अल्लाहचा पुत्र आहे. ह्या त्यांच्या तोंडाचा वायफळ 
गोष्टी आहेत. पूर्वीच्या इन्कारींचे अनुकरण करण्यात त्यांच्या सूरात 
सूर मिळवित आहे. अल्लाहचा प्रकोप यांच्यावर असो! हे कुठे फिरत 
जात आहेत. 














. यांनी आपल्या धर्म-पंडीतांना आणि संत लोकांना आणि मरीयम पुत्र 


मसीह (अ.) ला अल्लाहशिवाय आपला पालनकर्ता बनवून घेतले आहे. 
वास्तविक यांना एवढाच आदेश दिला गेला होता की, उपासना केवळ 
आपल्या एकमेव उपास्य असलेल्या अल्लाहची करा, ज्याच्याशिवाय 
कोणीही उपासना योग्य नाही (त्यांनी शिक अर्थात अल्लाहसह 
दुसऱ्यांची उपासना करून अल्लाहला दोष दिला) खरे तर अल्लाहला 
त्यांच्या या शि्कपासून पवित्र आहे. 

हे फार इच्छा करतात की, अल्लाहच्या दिव्य तेजाला आपल्या 
तोंडाची फूकर मारून विझवून टाकावे परंतू अल्लाह आपल्या तेजास 
सर्व दिशांनी जाहीर करील, मग इन्कारी लोकांना याचे कितीही 
वाईट वाटो! 

मोठा प्रतापशाली आहे तो अल्लाह, ज्याने आपल्या पैगंबराला 
मार्गदर्शना आणि सत्यधर्मासह पाठविले, यासाठी की, (धर्माच्या नावाने 
असलेल्या) धर्माच्या समस्त बिघडलेल्या स्वरूपांवर या सत्यधर्माला 
मोठेपणा प्रदान करावे, मग मुश्रिक लोकांना याचे कितीही वाईट वाटो! 
हे ईमानधारक लोकांनो! बहुतेक धार्मिक विद्वान आणि वैरागी, संन्यासी 
असे देखील आहेत, जे लोकांचे धन ना हक्क हडप करतात, आणि 






































9. अत-तौबा 228 पारा 10 














35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


ते अल्लाहच्या मार्गापासून रोखतातही. आणि जे लोक सोने व चांदीचे 
खजीने जमवून ठेवतात, तरीही अल्लाहच्या मार्गात खर्च करीत नाहीत, 
अशा सर्व लोकांना दु:खदायक शिक्षा यातनेची खबर ऐकवा. 

एक दिवस असाही येईल की, जहन्नमची आग याच सोन्या चांदीवर 
भडकविली जाईल. मग त्यांच्या कपाळ, कुशी (करवट) आणि पाठीवर 
डाग दिले जातील हेच ते (खजीना आहे) जे तुम्ही आपल्याकरीता 
जमवून ठेवले होते. आता चाखा जे तुम्ही स्वतः एकत्र करून ठेवले होते. 
अल्लाहच्या ठिकाणी एक वर्ष बारा महिन्याचे गणले जाते. अल्लाहच्या 
ग्रंथाचा हा नियम आहे आणि ज्या दिवसापासून त्याने जमीन व 
आकाश निर्माण केले तेव्हापासून अल्लाहचा आदेश जारी आहे. आणि 
या बारा महिन्यांमध्ये चार महिने आदराचे आहेत (की या महिन्यात 
रक्‍तपात व युद्ध न केले जावे) मानवजीवनाच्या व्यवस्थेत साधा सरळ 
दीन-धर्म केवळ हाच आहे, आदराचा महिन्यांमध्ये अत्याचार होऊ देऊ 
नका, कारण यात स्वतः तुमचे नुकसान आहेत (आणि तरी देखील हे 
मुश्रिक लोक लढाई बंद करत नसतील) तर तुम्हीही यांच्याशी एकत्र 
होऊन लढा ज्या प्रमाणे हे तुमच्याशी एकत्र होऊन लढतात. आणि 
ही गोष्ट विसरू नका की, अल्लाह त्यांना साथ देईल, जे अल्लाहच्या 
नियमा विरूध जात नाही. 

हे (मेहिन्यांना हटवून कमी अधिक करणे) द्रोहात भर घालते. ज्यामुळे 
काफिर स्वतःच मार्गभ्रष्ट होतात. एखाद्या वर्षी एखाद्या महिना हलाल 
बनवून घेतले आणि एखाद्या वर्षी अन्य एका महिन्यास हराम बनवून 
घेतले, अल्लाहने मनाई केलेल्या महिन्यांना गणनेत बरोबरीने बसवून 
दिले, अल्लाहने जे अवैध ठरवल्ये ते वैध करून टाकतात, त्यांची 
वाईट कर्म त्यांच्यासाठी आकर्षित केली गेलीत. अल्लाह ईन्कार 
करणाऱ्यांना सरळ मार्ग दाखवत नाही. 

हे ईमानधारक लोकांनो! तुम्हाला झाले तरी काय की, जेव्हा तुम्हाला 
आदेश दिला गेला की, अल्लाहच्या मार्गात निघा, तर तुम्ही 
जमीनीवर ढिगाऱ्या सारखे जमता, काय तुम्ही आखिरतच्या तुलनेत 
सांसारिक जीवनावर राजी झाले, वस्तुतः या जगाची जीवन-सामुग्री 
आखिरतच्या तुलनेत फार थोडया मुदतीची आहे. 

जर तुम्ही अल्लाहच्या मार्गात पुढे जाणार नाही, तर तुम्हाला सक्‍त 


















































9. 


अत-तौबा 229 पारा 10 








थै 


जक 


44. 








40. 


42. 


43. 





यातना देईल, आणि तुमच्याऐवजी दुसरा जनसमूह बदलून आणील. 
आणि तुम्ही त्याचे काहीच बिघडवू शकणार नाहीत आणि अल्लाहची 
प्रत्येक वस्तूवर कुदरत कायम आहे. 

जर तुम्ही पैगंबरास सहाय्य न कराल, तर (याचे काहीच बिघडणार 
नाही) अल्लाहने त्याची मदत त्या वेळी केलेली आहे, जेव्हा इन्कारी 
लोकांनी त्याला लाचार करून देशा बाहेर काढले होते. दोन माणसे 
होती जी एका गुफेत आश्रयाला होती. या दोघांमधील दुसरा आमचा 
पैगंबर होता, जो आपल्या साथीदाराला सांगत होता की, दुःख करू 
नका, अल्लाह आमच्यासोबत आहे. मग अल्लाहने त्यांच्यावर आपली 
शाती अवतरीत केली आणि त्यांच्या हिमायती व मदतीकरीता अशी 
सैन्ये पाठविली, जी तुम्हाला दृष्टीस पडली नाहीत, आणि इन्कारी 
लोकोचा बोल खाली पाडला आणि अल्लाहचा बोल उंच राहिला. 
अल्लाह मोठा जबरदस्त आणि तत्त्वदर्शी आहे. 




















. अल्लाहच्या मार्गात निघा, हलके भारी ज्या प्रकारे देखील तयार होऊ 


शकाल, आणि कष्ट यातना उचला अल्लाहच्या मार्गात धनाने व 
प्राणाने तुमच्याकरीता यातच हित आणि भलाई आहे; जर तुम्ही 
जाणत असाल. 

जर जवळपास काही लाभले असते, आणि प्रवास मध्यम प्रकारचा 
असता, तर हे लोक तुमच्यासोबत निघाले असते. परंतु लांबचा प्रवास 
यांना मोठा कठीण वाटला आता अल्लाहच्या शपथा घेऊन सांगतात, 
आम्हाला शक्‍य असते तर आम्ही निश्‍चित तुमच्यासह निघालो असतो 
(अशा शपथ घऊन आता) स्वतःचा नाश करून घेत आहेत. अल्लाह 
जाणतो की, हे लोक खोटे आहेत. 

हे पैगंबर (स.)! तुम्हाला तर अल्लाहने माफ केले, तुम्ही यांना मागे 
राहण्याची परवानगी का दिली? थोडी वाट बघितली असती, तोपावेतो 
सच्च्या लोकांची स्थिती तुम्हाला दिसून आली असती. आणि खोटे 
बोलणाऱ्यांना ही तुम्ही जाणून घेतले असते. 

अल्लाहच्या मार्गात आपले प्राण आणि धन लावण्या प्रसंगी अल्लाह 
आणि आखिरतच्या दिवसावर ईमान राखणारे तुमच्याकडून कधीही 
सुट्टी व मोकळीक घ्यायला येत नाहीत, अशा परहेजगार (पापमुक्त) 
लोकांना अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो. 





























9. अत-तौबा 230 पारा 10 














45. तुमच्याजवळ वारंवार सुट्टी मागण्याकरीता आणि घरी वापस जाण्याची 
परवानगी घेण्याकरीता चकरा तेच लोक मारतात, जे अल्लाह आणि 
आखिरतच्या दिवसावर ईमान राखत नाही. त्यांची मने संशयात 
पडली आहेत. आणि शंका कुशंका करताना डगमगू लागले आहेत. 

46. जर यांचा इरादा तुमच्यासोबत निघण्याचा असता, तर काही ना काही 
प्रवास साधनाची तयारी जरूर केली असती, परंतु अल्लाहने यांचे 
जाणे पसंत केले नाही, याच कारणास्तव त्यांना आपल्या जागेवरून 
हटणे नशीबी नव्हते आणि सांगितले गेले की, जिथे काही असमर्थ 
लोक घरी बसले आहेत, तर तुम्हीही त्यांच्यासोबत बसा. 

47. जर हे लोक प्रवासात तुमच्यासोबत निघालेही असते, तर त्यांनी 
नुकसान जास्त केले असते आणि तुमच्यात फूट पडावी म्हणून अधून 
मधून उपद्रव निर्माण करीत राहिले असते आणि आता देखील 
यांच्यासाठी बोलणे ऐकून जासूसी करणारे साथीदार तुमच्यात हजर 
आहेत. आणि अल्लाह अशा जुलमी लोकाना चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

48. याच्यापूर्वीही हे उपद्रव माजवित राहिले आहेत, आणि तुमच्याकरीता 
आवश्यक काम काजात उलटफेर करण्यात मग्न आहेत. येथ पावेतो 
की, सत्य गोष्ट आली आणि अल्लाहचा आदेश जाहीर झाला (आणि 
वर्चस्वी होऊन आच्छादित झाला) आणि हे लोक वाईट मानतच राहिले. 

49. आणि यांच्यात एखादा असाही आहे, जो म्हणतो की, मला परत 
जाण्याची परवानगी द्या आणि संकटात टाकू नका. लक्षात ठेवा की, 
हे संकटात पडले आहेत. आणि जहन्नमने समस्त इन्कार करणाऱ्यांना 
आपल्या घेऱ्यात घेतले आहे. 

50. जर तुम्हाला यश लाभले तर यांना मोठे वाईट वाटते. आणि जर 

तुमच्यावर संकट आले तर म्हणतात की, आम्ही आपल्या संरक्षणाची 
व्यवस्था अधिक ठिक ठाक करून घेतली होती आणि आनंद साजरा 
करीत परत जातात. 

. तुम्ही सांगा की, एखादे संकट आमच्यावर काय पडू शकेल परंतु ते 

संकट तर पडणारच जे अल्लाहने आमच्याकरीता लिहीले आहे. तोच 
आमचे काम बनविणारा आहे, आणि ईमानधारकांनी अल्लाहवर भरोसा 
केला पाहिजे. 

52. तुम्ही सांगा की, तुम्ही आमच्याकरीता वाट बघता की, आम्हाला दोन 




















5 


नळ 























9. अत-तौबा 231 पारा 10 














यशांपैकी एक लाभावे (एक बलिदान किंवा विजयो आणि 
तुमच्याकरीता आम्हीही वाट बघत आहोत की, अल्लाहने आपल्याकडून 
एखादा अजाब तुमच्यावर टाकावा किंवा आमच्या हातून तुम्हाला मार 
मिळावा. तेव्हा तुम्हीही वाट बघा, आम्हीही तुमच्यासोबत वाट बघतो. 

53. तुम्ही सांगा की, धर्मदान मनःपूर्वक किंवा नाराजीने खर्च करा, 
तुमच्याकडून मुळीच स्वीकारले जाणार नाही. निश्‍चित तुम्ही उल्लंघन 
करणारे लोक आहात. 

54. आणि यांचा खर्च करण्यास स्वीकारण्याची एवढयासाठी मनाई केली 
गेली की, त्यांनी अल्लाहची व त्याच्या पैगंबाराची अवज्ञा केली आणि 
नमाजसाठी येत नाही, परंतु थकल्या भागल्या मनाने, आणि अल्लाहच्या 
मार्गात खर्च करणे चांगले जाणत नाही परंतु जड मनाने करतात. 

55. तुम्ही यांच्या धन-संपत्ती आणि संततीमुळे आश्चर्यात पडू नका 
अल्लाहने इरादा केला आहे की, या गोष्टींनी सांसारिक जीवनात 
अजाब (शिक्षा-यातना) देत राहील, आणि जेव्हा यांचा प्राण निघेल 
तेव्हा कुफ़़च्या अवस्थेत मरतील. 

56. हे लोक अल्लाहची शपथ घेऊन वारंवार वचन घेतात की, ते 
तुमच्यापैकी आहेत. जेव्हा वस्तूत: हे लोक तुमच्यापैकी नाहीत, मात्र 
खरी गोष्ट ही की, हे लोक डरपोक आहेत (आणि फूट 
पाडण्याकरीता असे कर्म करतात) 

57. जर यांना जीव वाचवून लपण्याकरीता एखादी गुफा किंवा घुसून 
प्रवेश करण्याचे कोणतेही आश्रयस्थान लाभले, तर मात्र तिकडेच 
धावत जाऊन लपतील. 

58. आणि यांच्यापैकी काही असे देखील आहेत की, दान धनाच्या वाटपा 
बाबत तुमच्यावर दोष ठेवतात, जर त्यांना मिळाले तर फारच खुश! 
आणि जर त्यांना यातले मिळाले नाही तर फार नाराज होतात. 

59. आणि किती चांगले झाले असते, जर हे लोक त्यावर समाधानी 
राहिले असते, जे अल्लाहने यांना दिले आणि पैगंबरांच्या वाटणीवर 
समाधान मानून असते आणि म्हणाले असते की, अल्लाह 
आमच्याकरीता पुरेसा आहे. लवकरच अल्लाह आपल्या कृपेने 
आम्हाला आणखी देईल आणि त्याचा पैगंबरही. निःसंदेह आम्ही तर 
केवळ अल्लाहकडे लक्ष देऊन आहोत. 





















































9. अत-तौबा 232 पारा 10 














60. 


6 


नळ 


62. 


63. 


64. 


65. 





(दान-धर्म अर्थाते जकातच्या वाटणीत त्यांनाही मिळाले पाहिजे, जे 
गरजवंत, गरीब व निराधार आहेत आणि जे लोक जकातच्या 
वाटणीत लागणारे कारकुन (कार्यकर्ते असतील आणि ज्या लोकांच्या 
मनात प्रेम-माव निर्माण करणे आवश्यक असेल आणि गळा 
सोडविण्यात व कर्जदारांना कर्जापासून सूटका देण्यात आणि 
अल्लाहच्या मार्गात व प्रवाशांनाही दिले पाहिजे, अल्लाहतर्फे हा हक्‍क 
निर्धारीत आहे आणि अल्लाह सर्व काही जाणणारा, तत्त्वदर्शी आहे. 











.आणि या लोकांपैकी असे आहेत जे पैगंबराना दुःख यातना 





पोहचवितात आणि म्हणतात की, हे तर सर्वांचेच एकतात तुम्ही त्यांना 
सांगा की, तुम्हा सर्वाच्या भलाईचीच गोष्ट ऐकली जाते आणि पैगंबर 
तर ईमान राखतो अल्लाहवर आणि ईमान धारकांच्या बोलण्यावर 
भरोसा करतात आणि जे तुमच्यापैकी ईमानावर कायम राहतील 
त्यांच्या हक्कात अल्लाहची कूपा आहे. तरीही जे लोक अल्लाहच्या 
पैगंबरास यातना पोहचवतील यांच्याकरीता दु:खदायक अजाब आहे. 
तुम्ही यांच्याशी राजी रहावे म्हणून अल्लाहच्या खूप शपथा घेतात, 
खरे पाहता यापेक्षा अधिक आवश्यक तर हे होते की, या लोकांनी 
अल्लाहला आणि त्याच्या पैगंबराला राजी करून घेतले असते, जर 
ईमान कबुल करणारे असते. 

काय यांनी ही गोष्ट नाही जाणली की, जो मनुष्य देखील अल्लाह 
आणि त्याच्या पैगंबराचा विरोध करतील तर त्याच्याकरीता जहन्नमची 
आग आहे ज्यात तो नेहमीकरीता जळत राहील, आणि ही सर्वात 
मोठी यातना आणि भयंकर अपमान आहे 

ढोंगी लोक या गोष्टीचे ही भय राखतात की, कदाचित एखादी सूरह, 
(अध्याय) याच्या विषयी अवतरीत केली गेली तर यांच्या मनातील भेद 
आणि आतल्या स्थितीचे ज्ञान सर्वांना माहित होईल. तुम्ही त्यांना 
सांगा की, गोष्ट हसण्या वारी नेत जा पण पक्के जाणून असा की, 
ज्या गोष्टीची तुम्हाला मिती आहे. अल्लाह ती जाहीर करील. 

जर तुम्ही यांना याबाबतीत विचारपूस कराल, तर उत्तर देतील की 
आम्ही तर असेच गप्पा गोष्टी करण्यात आणि थट्टा मस्करी करण्यात 
असे बोललो होतो. त्यांना सांगा की, काय तुम्ही सर्वश्रेष्ठ अल्लाह आणि 
त्याच्या आयती आणि त्याच्या पैगंबराविषयी थट्टा मस्करी करत होता? 






































9. अत-तौबा 233 पारा 10 














66. आता बहाणे पुढे करू नका, ईमान स्वीकार केल्यानंतर तुमचे कुफ़् 
(इन्कार करणे) सिद्ध झाले. जर आम्ही सवलत म्हणून कमी अपराध 
करणाऱ्या तुमच्या एका टोळीला माफ जरी केले, तरी दुसऱ्या 
टोळीला जी पक्की अपराधी आहे शिक्षा देणारच. 

67. दांभिक पुरूष आणि दांभिक स्त्रीया सर्व सारखेच आहेत. लोकांना 
वाईट गोष्टींचा आदेश देतील आणि सदाचारापासून दूर ठेवतील 
आणि (अल्लाहच्या मार्गात) खर्च करण्यात आपल्या हातांना बंदीस्त 
ठेवतील. अल्लाहला विसरले, अल्लाहने देखील यांना विस्मृतीत 
टाकले. निःसंदेह दांभिक फारच दुराचारी लोक होत. 

68. अल्लाहचा वायदा आहे की, दांभिक पुरूष आणि दांभिक स्त्रीया 
तसेच इन्कार करणारे जहन्नमच्या आगीत निरंतर पडून राहतील. तर 
हाच यांचा हिशोब आहे. आणि अल्लाहने यांच्यावर धिःक्काराचा वर्षाव 
केला, आणि यांच्यावर सदा सर्वदा अजाब राहील. 

69. तुम्ही, तुमच्या पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकां सारखेच आहात, तुमच्या 

पूर्वीचे लोक तुमच्याहून अधिक शक्ति आणि सामर्थ्य राखत होते, 
आणि धन व संततीही खुप राखत होते, मग त्यांनी जगातच आपल्या 
वाट्याचा आनंद लुटला तसाच तुम्ही आता आपला वाट्याचा आनंद 
उचलत आहात. त्यांनी जसे केले, तसाच र्व्यथ गोष्टीत तुम्हीही 
पडलात, जसे ते पडले होते. त्या सर्वांची कर्मे लोक आणि परलोकात 
नष्ट झाले आणि अशा प्रकारचे लोक फारच तोट्यात राहिले. 

.काय यांना पूर्वीच्या लोकांचे अहवाल माहित नाहीत? नूह (अ) चा 
जनसमूह, आद आणि समूदचे लोक आणि इब्राहीम (अ.) च्या समयची 
जनता आणि मदयनवाले तसेच उलटून टाकलेल्या वस्त्यांचे रहिवाशी. 
त्यांच्याजवळ त्यांचे पैगंबर अगदी स्पष्ट आणि उघड निशाण्या घेऊन 
आले तेव्हा अल्लाहने यांचावर किंचितही जुलूम केला नाही, परंतु या 
जुलमी लोकांनी स्वतःच आपले नुकसान करून घेतले. 

. ईमानधारक पुरूष आणि ईमानधारक स्त्रीयां एकमेकांचे संरक्षक मित्र 
असतात, सदाचाराचा आदेश देतात आणि दुराचारापासून रोखतात. 
नमाज कायम करतात आणि जकात अदा करतात आणि अल्लाह व 
त्याच्या पैगंबराचे आदेश मानतात. हे लोक लवकरच अल्लाहच्या कृपा 
(छत्रा) खाली स्थान प्राप्त करतील. निःसंदेह अल्लाह मोठा जबरदस्त, 

















7 


४७] 











7 


नळ 


























9. अत-तौबा 234 पारा 10 














72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


महाज्ञानी आहे. 

वचन दिले अल्लाहने ईमान राखणाऱ्यांना आणि ईमान राखणारींना 
अशा जन्नतींचे (ज्या सदा बहार असतील) ज्यांच्या खाली पाट (झरे) 
वाहतात. सदैव टवटवीत राहणाऱ्या बागांमध्ये तयार असलेल्या स्वच्छ 
आणि पवित्र घरांमध्ये राहतील आणि यांच्याकरीता अल्लाहची प्रसन्नता 
सर्वात मोठी देणगी असेल आणि हे यश ज्याला प्राप्त झाले, मोठी 
सफलता पूर्ण बाब होय. 

हे पैगंबर (स.)! तुम्ही इन्कारी लोकांशी आणि मुनाफिक (ढोंगी) 
लोकांशी युद्ध करा आणि यांच्यावर सकती करा. यांचे ठिकाण नरक 
आहे. आणि जो देखील तेथे पोहोचला, अतिशय वाईट ठिकाणी पोहोचला. 
अल्लाहची शपथ घेऊन म्हणतात की, आम्ही असे बोललो नाही, खरे 
तर यांनी आपल्या तोंडाने सत्याचा इन्कार केलेला आहे. आणि 
इस्लामचा स्वीकार केल्यानंतर काफिर झाले आणि यांचे इरादे 
(मनसुबे) मोठे भयंकर होते, परंतु हे लोक आपल्या हेतूत यशस्वी 
होऊ शकले नाही आणि ही सर्व परत फेड त्यांनी या उपकारची 
केली की, अल्लाहने त्यांना आपल्या असीम कृपेने श्रीमंत केले आणि 
पैगंबरानेही त्यांना बरेच काही दिले होते. आता जर हे तोौबा (क्षमा 
याचना) करतात तर त्यांच्या हिताचे आहे आणि जर मानणार नाहीत, 
तर मग अल्लाहने लोक आणि परलोक दोनही ठिकाणी, यांना मोठा 
दु:खदायक अजाब (शिक्षा-यातना) द्यायची आहे. आणि समस्त जमीनीवर 
शोधूनही त्यांना कोणी मित्र आणि मदतनीस लाभू शकणार नाही. 
यांच्यात काही लोक असेही आहेत, ज्यांनी अल्लाहशी वायदा केलेला 
होता जर अल्लाह त्यांना आपल्या कृपेने फायदा पोहचवील तर ते 
देखील दान पुण्याच्या कार्यात भाग घेतील आणि सदाचारी 
बनण्याच्या व सत्कर्म-प्रसाराच्या कामास लागतील. 

मग जेव्हा अल्लाहने यांना आपल्या कृपेने संपत्ती प्रदान केली, तर हे 
लोक कंजूसपणा करू लागले आणि सदाचारापासून बेपर्वा होऊन 
अंग चोरू लागले. 

अल्लाहने आपल्या भेटीच्या दिवसापावेतो फूटीची बीजे यांच्या मनात 
पसरवली, यासाठी की, यांनी अल्लाहला दिलेल्या वचनाचा भंग केला 
व खोटे बोलत राहिले. 
































9. अत-तौबा 235 पारा 10 














78. 


79. 


8 


धन 


8 


जळ 


82. 


83. 


84. 


काय हे लोक एवढेही जाणू शकले नाहीत की, अल्लाह, यांचे भेद 
आणि गुप्त सल्ला मसलतीच्या सर्व गोष्टी जाणतो, आणि अल्लाह 
अदृश्याच्या समस्त गोष्टींचे ज्ञान राखतो. 

हे लोक टोमणे मारतात त्या ईमानधारक लोकांना, जे मोकळ्या 
मनाने दान देतात, आणि ज्यांच्याजवळ मेहनत मजूरीशिवाय दुसरे 
धन नाही, त्यांच्या दान पुण्याची थट्टा उडवितात. उत्तरा दाखल 
सर्वश्रेछ अल्लाह यांना या थट्टा-मस्करीची सजा देईल, आणि 
त्यांच्याकरीता दु:खदायक शिक्षा यातना आहे. 














.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांच्यासाठी क्षमेची प्रार्थना करा किंवा करू 





नका (सारखेच आहे) जर तुम्ही त्यांच्याकरीता सत्तर वेळा ही क्षमा 
याचने ची प्रार्थना कराल तरी देखील अल्लाह त्यांना माफ करणार 
नाही, याकरीता की, हे अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराशी आज्ञाभंग 
करीत राहिले. आणि अशा हीन व दुराचारी लोकांना अल्लाह सन्मार्ग 
दाखवित नाही. 





.जे लोक मागे राहिले आणि पैगंबराच्या मर्जी विरूद्ध आपल्या जागी 


बसून राहण्यात आनंद मानत राहिले व या गोष्टीस नापसंत जाणले 
की, आपला जीव आणि धनाला अल्लाहच्या मार्गात लावावे, तसेच 
असेही म्हणाले की, उन्हाळ्यात निघू नका, त्यांना सांगा की, 
जहन्नमची आग याहून अधिक ताप दायक आहे. ही गोष्ट यांना 
समजली असती तर फार बरे झाले असते. 

तेव्हा, थोडे हसून घ्या, पुढे फार रडण्याची पाळी येईल आणि 
आपल्या वाईट कर्माचा परिणाम निश्‍चित भोगतील. 

तेव्हा जर अल्लाह तुम्हाला यांच्या एखाद्या समूहाकडे नेईल, मग हे 
इच्छितील की, लढाईवर जाण्याबाबत तुमच्याजवळ मागे राहण्याची 
सुट्टी मागावी, तर सांगा की, तुम्ही माझ्यासोबत कधीही बाहेर पडून 
निघणारे मुळीच नाहीत, आणि मला साथ देऊन एखाद्या शत्रूशी 
लढण्यासही निघणार नाहीत. तुम्ही तर पहिल्यांदाही बसून राहण्यात 
राजी होते; आता मागे बसून राहणाऱ्यांसोबत तुम्हीही पडून रहा. 
आणि यांच्यापैकी एखादा मरण पावल्यास त्याची जनाजाची नमाज 
(दफन विधीपूर्वी पठली जाणारी नमाज) कधीही अदा करू नका, 
आणि त्याच्या कबरीवरही उभे राहू नका, निःसंदेह हे लोक अल्लाह 


























9. अत-तौबा 236 पारा 10 














आणि त्याच्या पैगंबराचा इन्कार करणारे होते. आणि अल्लाहचा आदेश 
न मानण्याचा अवस्थेत त्यांना मृत्युने गाठले 

85. त्यांच्या संपत्ती आणि संतती बद्दल तुम्हाला नवल वाटू नये. अल्लाहने 
इरादा केला आहे की, संपत्ती आणि संततीत अडकून राहण्यास 
त्यांच्याकरीता या जगात अजाब (शिक्षा यातना) बनवित राहील, आणि 
इन्कार करण्याच्या स्थितीतच त्यांचा जीव जाईल. 

86. आणि जेव्हा एखादी सूरह अवतरीत केली जाते की, ईमान राखा 
अल्लाहवर आणि अल्लाहच्या पैगंबराचे साथीदार बनून जिहाद करा, 
तेव्हा यांच्यातले सुख सम्पन्न लोक देखील, तुमच्याजवळ सुट्टी 
(मोकळीक) ची आज्ञा मागण्याकरीता येतात; आणि म्हणतात की, 
आम्हाला सोडून द्या. बसून राहणाऱ्यांसोबत आम्ही देखील पडून राहू. 

87. घरी बसणाऱ्यां (स्त्रियांच्या) सोबत राहणे त्यांना फार चांगले वाटले; 
आणि त्यांच्या मनावर शिक्का मोर्तब झाला की, त्यांना काहीच 
ध्यानात येत नाही. 

88. परंतु पैगंबर (स.) आणि त्यांच्यासोबत ईमान राखणारे लोक 
जिहादमध्ये सहभागी झाले आणि आपली संपत्ती व प्राणाची बाजी 
लावली. या सर्वांकरीता मोठ मोठ्या खूब्या आहेत आणि हेच लोक 
यशस्वी राहिलेत. 

89. यांच्याकरीता अल्लाहने जन्नतच्या बागा तयार करून ठेवल्या आहेत 
ज्यांच्या खाली पाट वाहत आहेत, जिथे हे लोक सदा सर्वदा 
राहतील. हे फार मोठे यश आहे. 

90. ग्रामीण अरब देखील बहाणे घेऊन पोहोचलेत की, त्यांनाही युद्धावर 
जाण्यापासून मोकळीक मिळण्याची परवानगी मिळावी (वस्तुतः अशा 
भयंकर प्रसंगी घरी) फक्त तेच लोक बसलेले दिसतील, जे अल्लाह 
आणि त्याच्या पैगंबराचे कथन असत्य जाणतात. यांच्यातील जे 
इन्कार करणारे आहेत, त्यांच्यावर दु:खदायक अजाब (शिक्षा यातने) 
चे संकट आल्याशिवाय राहणार नाही. 

. एखाद्या वृद्ध म्हाताऱ्या माणसावर किंवा आजारी इसमावर काही गुन्हा 

नाही की, युद्धाच्या भीषण प्रसंगी त्याने घरी बसून रहावे. आणि त्यां 

लोकांनाही सूट देण्यात काही हरकत नाही जे प्रवास खर्चाची 
व्यवस्था करू शकत नाही. वस्तूत. असेच लोक अल्लाह आणि 

















9 


नळ 




















9. अत-तौबा 237 पारा 11 














92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


त्याच्या पैगंबराचे हितचिंतक, एकनिष्ट (वफादारो असतील, अशा 
सदाचारी लोकांवर कसलीही कारवाई केली जाऊ नये. अल्लाह मोठा 
माफ करणारा, दया करणार आहे. 
आणि त्या लोकांवरही काहीच कारवाई केली जाणार नाही की, जेव्हा 
ते युद्धात तुमच्यासोबत जाण्याकरीता खऱ्या भावनेने हजर झाले की, 
त्यांना फक्त वाहन दिले जावे. तुम्ही नाईलाजाने फर्माविले की, 
माझ्याजवळ तर आता वाहनाची कसलीच व्यवस्था नाही की, मी 
तुम्हाला प्रवासाकरीता देऊ शकावे. तेव्हा ते खेद व्यक्त करीत अशा 
अवस्थेत परतले की, अरेरे! आमच्याजवळ खर्चासाठी धन नाही! 
आणि फार दु:खामुळे त्यांच्या डोळयांतून अश्रू वाहू लागले. 
मात्र त्या लोकांवर सक्‍त कारवाई करण्यात यावी, जे श्रीमंत व धनाढय 
असूनही, तुमच्या पुढे सबब मांडून परवानगी घेऊन बसून राहिले 
आणि घर गृहस्थीत मग्न, स्त्रीयाच्या सोबत बसण्यावर राजी झाले. 
त्यांच्या मनावर अल्लाहने मोहर लावून दिली. तेव्हा त्यांच्या काही 
ध्यानात आले नाही 
| 

सांगा की, बंबी मोडण्याची गरज 
नाही. आम्ही तुमच्या बोलण्याचा भरोसा करणार नाही. अल्लाहने 
आम्हाला तुमच्या परिस्थितीची खबर दिली आहे, आणि यापुढे तुमचे 
वर्तत आणि आचरण कशा प्रकारचे राहते, अल्लाह आणि त्याचा 
पैगंबर पाहील, आणि तुम्हाला त्या अदृश्याची खबर राखणाऱ्या आणि 
दृश्य गोष्टींना जाणणाऱ्याकडे परत जायचे आहे. तेव्हा तोच तुम्हाला 
चांगल्या प्रकारे दाखविल की, तुम्ही कसं कर्मे करून आला आहात. 
जेव्हा तुम्ही परतून त्यांच्याजवळ पोहोचाल, तेव्हा अल्लाहच्या शपथा 
घेऊन तुमची खात्री पटविण्याचा प्रयत्न करतील, यासाठी की, तुम्ही 
त्यांचा व्यवहार दृष्टि आड करावा. तुम्हीही त्यांना त्यांच्या दशेवर 
सोडा. हे गलिच्छ लोक आहेत त्यांचे ठिकाणे जहन्नम आहे. त्यांच्या 
त्या कर्माची हीच सजा होय, जी त्यांनी केलीत. 
हे तुमच्या समक्ष शपथ पूर्वक वचन घेतात, यासाठी की, तुम्ही 
त्यांच्याशी राजी व्हावे मग तुम्ही त्यांच्याशी राजी झाला तरी ऐकून 
घ्या अल्लाह अशा आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांशी प्रसन्न होणार नाही. 






































9. अत-तौबा 238 पारा 11 








97. ग्रामीण लोक जे खेडयां पाडयांमध्ये राहतात इन्कार आणि ढोंगीपणात 
अधिकच सक्त असतात. अधिक शक्यता आहे की, जे आदेश 
अल्लाहने आपल्या पैगंबरावर अवतरीत केले आहेत, त्यांच्याशी हे 
परिचितही नसावे, आणि सर्वश्रेष्ठ अल्लाह मोठाज्ञानी आणि हिकमत 
कौशल्य राखणारा आहे. 

98. आणि ग्रामीण लोकात काही असेही आहेत की, चांगल्या कामासाठी 
यांना जो काही खर्च करावा लागतो, त्याला दंड समजतात, आणि 
तुमच्यावर एखादी आपत्ति यावी याची जणू वाट बघत असतात, खरे 
तर अगदी भयंकर अशी आपत्ति स्वतः त्यांच्यावर कोसळणार आहे, 
आणि अल्लाह ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

99. आणि ग्रामीण लोकांपैकी काही असेही आहेत की, अल्लाहवर ईमान 
राखतात आणि आखिरतच्या दिवसावरही आणि जे काही अल्लाहचे 
मार्गात खर्च करावे लागेल त्याला अल्लाहच्या निकटतेचे साधन 
मानतात, आणि पैगंबराची दुआ प्राप्त करतात. सचेत व्हा की, हे 
त्यांच्याकरीता अल्लाहशी निकट होण्याचे कारण आहे. फार लवकर 
अल्लाह त्यांना आपल्या कृपा छत्रात घेईल, आणि खरी गोष्ट अशी 
की, अल्लाह मोठा क्षमाशील, दयाशील आहे. 

100.ईमानाच्या हाकेवर सर्वात पुढे जाणारे मुहाजिरीन (देश-त्याग केलेले) 
आणि अन्सार (मदत करणारे) पैकी जे लोकही असतील आणि ज्यांनी 
पुण्य प्राप्तीकरीता अगदी मनापासुन यांचे अनुसरण केले, अल्लाह त्या 
सर्वाशी राजी झाला आणि हे सर्व अल्लाहशी राजी झाले. 
यांच्याकरीता अल्लाहने अशा बागा तयार करून ठेवल्या आहेत, 
ज्यांच्या खाली प्रवाह वाहतात. जिथे हे लोक सदैव काळाकरीता 
राहतील, आणि ही सर्वात मोठी सफलता आहे. 

॥01.तुमच्या जवळपासच्या ग्रामीण लोकांमध्ये आणि मदीनेच्या वस्तीतही 

काही लोक असे आहेत, जे दांभिकतेवर अडून बसले आहेत, हे 

पैगंबर, तुम्ही यांना जाणत नाही, परंतु आम्ही अगदी चांगल्या प्रकारे 
जाणतो. यांना आम्ही दुप्पट सजा देणार, मग एका मोठ्या अजाबा 

(शिक्षा यातने) कडे यांना ढकलले जाईल. 

102.आणि काही लोक असे देखील आहेत, ज्यांनी आपले अपराध 

उघडपणे स्वीकारले आहेत. हे लोक काही चांगली तर काही वाईट 





















































9. अत-तौबा 239 पारा 11 








कामे मिसळून करीत. संभव आहे की, अल्लाह यांच्याकडे आपल्या 
कृपेने लक्ष देईल. निःसंदेह अल्लाह क्षमाशील, दयाशील आहे. 

103.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही यांनी आणलेल्या संपत्तीपैकी दान स्वीकारा. 
तेव्हा तुम्ही यांना पवित्र शुद्ध करू शकाल आणि यांच्याकरीता दुआ 
करा. निःसंशय तुमची दुआ प्रार्थना यांच्या हक्कात मोठी सांत्वनापूर्ण 
बाब होय. अल्लाह तर सर्व काही ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

॥04.काय यांना माहित नाही की, अल्लाह आपल्या दासांची क्षमा याचना 
कबूल करतो आणि यांचे दान खैरात करणे कबूल करतो, आणि हे 
की अल्लाह खरोखर मोठा, तौबा कबूल करणारा, कृपावंत आहे. 

105.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा की, आचरण करीत रहा. अल्लाह 
तुमचे आचरण पहात आहे. त्याचे पैगंबर आणि ईमानधारकांनाही 
दिसून येईल (की तुम्ही कशा प्रकारचे कर्म करता) आणि लवकरच 
तुम्हाला अल्लाहकडे परतविले जाईल, जो अदृश्य आणि दृश्य 
जाणणारा आहे. तेव्हा तोच तुम्हाला सांगेल की, कशा प्रकारची कर्मे 
करून आला आहात. 

॥06.आणि काही असेही आहेत की, अल्लाहचा आदेश येईपर्यंत त्यांचा 
निर्णय स्थगित ठेवला गेला आहे, अल्लाहने पुढे इच्छिले तर त्यांना 
सजा देईल किंवा त्यांची तौबा कबूल करील आणि अल्लाहच 
जाणणारा, तत्त्वदर्शी आहे. 

॥07.आणि ज्या लोकांनी (जाणून बुजून) एक मस्जिद बनविली नुकसान 
पोहचविण्यासाठी, ईमानधारकांमध्ये इन्कार आणि फूट पाडण्याच्या 
हेतूने आणि जे कोणी या अगोदर अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरा 
विरूद्ध लढण्यास उभा रहावा, त्याला आश्रय देऊन घात पाताचे 
स्थान देणाऱ्या, नुकसान पोहचविणाऱ्या या केंद्राच्या उभारणी बद्दल 
शपथ घेतील की, आमचा इरादा फक्त नेकीचा आहे. आणि अल्लाह 
साक्ष देतो की, हे लोक निश्‍चितच खोटे आहेत. 

॥08.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही या मस्जिदीत (नमाजकरीता) कधीही उभे राहू 

नये, तुम्ही तर केवळ अशाच मस्जिदीत नमाजकरीता उभे रहावे 

जिचा पाया सुरवातीच्या दिवसापासून अल्लाहच्या उपासनेवर रचला 
गेला असावा. या मस्जिदीची ही शान होय की, तिला असे लोक 
आबाद ठेवत असतील, जे स्वच्छ शुद्धतेचे आणि पवित्र्याचे फार ध्यान 









































9. अत-तौबा 240 पारा 11 











धरतात आणि अल्लाह त्या लोकांशी प्रेमभाव राखतो, जे स्वच्छ शुद्ध 
आणि पवित्र असावेत. 

॥09.काय तो मनुष्य, ज्याने आपल्या इमारतीचा पाया अल्लाहच्या नावाचा 
मान राखून आणि त्याची मर्जी प्राप्त करण्याच्या हेतुने रचला, तो 
श्रेठ आहे की, तो मनुष्य ज्याने आपल्या इमारतीचा पाया अशा उतार 
असलेल्या दरीच्या (घाटीच्या) किनाऱ्यावर रचला की, जिथे इमारत 
कोसळण्याची शक्‍यता असावी, आणि हा मनुष्य त्या इमारती समवेत 
असा कोसळावा की, सरळ जहन्नमच्या आगीत जाऊन पडावा अशा 
जुलमी लोकांना अल्लाह मार्ग दाखवित नाही. 

110.अशा प्रकारची इमारत, जे लोक देखील बनवतील, प्रत्येकवेळी त्यांची 
इमारत त्यांच्या मनात खटकत राहील, येथपावेतो की, त्यांची मने 
देखील दुभंगून जातील आणि अल्लाह मोठा जाणणारा व तत्त्वदर्शी 
आहे. 

111.निःसंशय, अल्लाहने जन्नतच्या ऐवजी ईमानधारकांकडून त्यांचे प्राण 
व धन खरेदी केले आहे, हे लोक अल्लाहच्या मार्गात लढतात तेव्हा 
ठारही करतात आणि ठार केलेही जातात. अल्लाहच्या जबाबदारीवर 
हा वायदा सच्चा आहे. तौरात इंजील व कुरआनमध्ये. आणि आपल्या 
वायदा पूर्ण करणारा अल्लाहहून अधिक मोठा आणखी कोण असू 
शकतो? तेव्हा आता तुम्ही आनंदित व्हा आपल्या या व्यापारा बद्दल, 
जो सौदा तुम्ही अल्लाहला विकून टाकला आणि लक्षात ठेवा की, ही 
अतिशय मोठी सफलता आहे. 

112.जे लोक, तौबा करणारे, अल्लाहची उपासना करणारे आणि 
अल्लाहची स्तुती प्रशंसा वर्णन करणारे आणि अल्लाहच्या मार्गात 
धावपळ करणारे, रूकुअ करणारे, सजदा करणारे चांगल्या गोष्टींचा 
आदेश देणारे आणि वाईट गोष्टीपासून रोखणारे आणि अल्लाहच्या 
सीमा-रेषांचे रक्षण करणारे आहेत. तर हेच लोक ईमानधारक आहेत 
त्यांना खुशखबर ऐकवा. 

113.अल्लाहच्या सोबत इतरांना सहभागी ठरविणारे, जवळचे नातेवाईक 
असले तरी, पैगंबराची, ही शान नाही आणि ईमानधारकांचेही हे काम 
नव्हे की, यांच्याकरीता क्षमा याचनेची प्रार्थना करावी; खरे पाहता हे 
उघडरित्या जाहीर झाले की, हे लोक जहन्नममध्ये जाणार आहेत. 









































9. अत-तौबा 241 पारा 11 











॥14.आणि इब्राहीम (अ.) यांचे आपल्या पित्याकरीता माफीची दुआ करणे 
त्या वायद्यानुसार होते, जो त्यांनी आपल्या पित्याशी केलेला होता, 
मात्र जेव्हा जाहीर झाले की, हा तर अल्लाहचा वैरी आहे, तेव्हा 
इब्राहीम (अ.) यांनी आपल्या पित्याकरीता क्षमा याचनेची दुआ करणे 
सोडून दिले. निःसंदेह इब्राहीम मोठे कोमल हृदयी आणि सहनशील 
होते. 

॥15.आणि अल्लाह असा नाही की, एखाद्या जमातीच्या लोकांना मार्गदर्शन 
दिल्यानंतर कसल्याही कारणाशिवाय मार्गभ्रष्टतेत लोटून देईल, येथ 
पावेतो की, तो स्पष्टपणे त्यांना आधीच सांगून टाकतो की, त्यांनी 
कोण कोणत्या गोष्टीपासून दूर राहायचे आहे. यात मुळीच शंका नाही 
की, अल्लाह समस्त बाबींचे ज्ञान राखतो. 

116.वस्तूत. आकाशाची आणि जमीनीची राजसत्ता अल्लाह करीताच आहे. 
तोच जीवन देणारा आहे तोच मृत्यु देणारा आहे आणि अल्लाहशिवाय 
तुमचा कोणीही सहाय्यक आणि मित्र नाही. 

117.निःसंशय, अल्लाहने पैगंबरावर आणि देशत्याग करून आलेल्यांवर 
आणि मदत करणाऱ्यांवर दयादृष्टि केली, ज्यांनी मोठ्या कठीण 
प्रसंगी आणि अडचणीच्या वेळी पैगंबराना साथ दिली, वस्तुतः एक 
वेळ अशीही आली की, त्यांच्यापैकी काही लोकांची मने संकटापायी 
डगमगू लागले होती. मग अल्लाहने त्यांना आपल्या कृपेचा आधार 
देऊन सांभाळले. निश्‍चितच अल्लाहने यांच्याशी, ही सवलतीचा आणि 
दयापूर्ण व्यवहार केला. 

118.आणि पैगंबरांचा सहवासातील तीन अनुयायींची तौबा कबूल केली, 
ज्यांचा मामला रोखून ठेवण्यात आला होता की, जमीन विशाल 
असतानाही त्यांच्याकरीता संकुचित झाली आणि ते स्वतः देखील 
आपल्या जीवाशी हैराण झाले होते आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे 
समजून घेतले की, अल्लाहपासून लपून आश्रय घेण्याचे स्थान कोठेही 
नाही मात्र केवळ अल्लाहच्याजवळ, मग अल्लाहने त्यांच्याकडे लक्ष 
पुरविले की यांची क्षमा याचना स्वीकारली जावी. निःसंशय अल्लाह 
फार मोठा तौबा कबूल करणारा, दया करणारा आहे. 

119.हे ईमानधारकांनो! अल्लाहच्या आज्ञाभंगापासून सर्वप्रकारे दूर रहा 
आणि सत्यवान लोकांसोबत मिळून रहा. 












































9. अत-तौबा 242 पारा 11 











॥120.मदीना येथे राहणाऱ्यांची आणि त्याच्या जवळपासच्या गावांमध्ये 
राहणाऱ्यांची अशी अवस्था तर कधीही होऊ नये की, अल्लाहच्या 
पैगंबरास सोडून घरी बसून मागे थांबावे आणि यांना शोभत नाही की, 
अल्लाहच्या पैगंबराच्या प्राणाशी बेपर्वा होऊन आपल्याच जीवाची 
काळजी घेत रहावे, विचार करण्यासारखी गोष्टी अशी की, यांना 
अल्लाहच्या मार्गात जी काही मुसीबत सहन करावे लागले असेल, 
तहान, थकवा आणि भूकेची आणि त्यांच्या जेव्हा देखील पाऊल 
उचलल्याने शत्रू रागाने बेकाबू झाले असतील आणि शत्रू पक्षावर 
तुटून त्यांनी जे काही प्राप्त केले आणि त्यांना मार दिला असेल, तर 
या सर्व कामांबद्दल त्यांचा कर्म-लेखात सत्कर्म लिहीले गेले, निश्‍चितच 
अल्लाह नेकी करणाऱ्यांचा मोबदला वाया जाऊ देत नाही 

॥21.आणि या मोहिमेत जो काही लहान मोठा खर्च यांना करावा लागला 
आणि ज्या मैदानात व खोऱ्यात यांना पाऊल ठेवावे लागले, त्या सर्व 
कामांना लिहून घेतले गेले आहे, यासाठी की, यांच्या प्रत्येक चांगल्या 
कर्माचा मोबदला यांना दिला जावा. 

122.ईमान धारकांकरीता हे उचित नव्हे की, सर्वांनीच निघावे किंबहुना 
असे का करू नये की, प्रत्येक वस्ती मधुन एक तुकडी दीन धर्माची 
समज प्राप्त करण्यास निघावी आणि जेव्हा आपल्या वस्तीच्या 
लोकांकडे परतावे तेव्हां आपल्या समूहाच्या लोकांना सचेत करावे 
(आणि अल्लाहच्या नाराजीपासून दूर राहण्याचे उपाय आपल्या 
इलाक्यातील लोकांना शिकवावे) यासाठी की, या लोकांनीही आपल्या 
बचावाची काळजी घ्यावी. 

123.हे ईमानधारकांनो! लढा या काफिरांशी, ज्यांनी तुमच्या भोवती घेरा 
टाकला आहे, आणि या लोकांना तुम्ही मजबूत व कठोर असल्याचे 
दिसून यावे आणि लक्षात ठेवा की, अल्लाह सदाचारी लोकांच्या 
पाठीशी आहे. 

॥24.आणि जेव्हा देखील एखादी सूरह (अध्याय) अवतरीत केली जाते तर 
त्यांच्यापैकी कोणी एक जण म्हणतो की, या सूरहच्या अवतरणामुळे 
तुमच्यापैकी कोणाचे ईमान वाढले, तेव्हा जे ईमानधारक आहेत त्यांचे 
ईमान वाढीस लागले आहे, आणि ईमानाच्या या प्रगतीने ते अतिशय 
प्रसन्न होतात. 









































10. यूनुस 243 पारा 11 











॥25.आणि ज्यांच्या मनात रोग आहे आणि ज्यांची मने गलीच्छ झाली आहेत, 
तर त्यांच्या गंदगीत आणखी जास्त वाढ होते आणि हे लोक इन्कार 
करण्याच्या अवस्थेतच मृत्यूशी गाठ पडली. 

॥26.काय यांनी विचार चिंतन केले नाही आणि पाहिले नाही की, दर वर्षी 
यांना एकदा किंवा दोनदा संकटात टाकून त्यांची पारख केली जाते. 
तरी देखील तौबा करून तोल सावरत नाही आणि उपदेश प्राप्त 
करीत नाही. 

॥27.आणि जेव्हा देखील एखादी सूरह अवतरीत केली जाते, (तेव्हा यांचे 

तोंड वाकडे होते, आणि) एकमेकांकडे बघू लागतात की, या अवस्थेत 

कोणी तुम्हाला बघुन न घ्यावे मग (चलाखीने) तिथून निघून जातात. 
अल्लाह देखील त्यांच्या हृदयांना फिरवितो की, आता तो असा 
जनसमूह आहे, जो समजून घेण्यापासून वंचित आहे. 

॥28.निःसंशय, जे पैगंबर तुमच्याजवळ आले आहेत, ते तुमच्यापैकीच 

आहेत. थोडासा त्रास तुम्हाला पोहोचला की, त्यांना अतिशय दुःख 

होते तुमच्या सहजतेची त्यांना मोठी इच्छा आहे आणि ईमान 
धारकांशी मोठ्या नरमीचा आणि मेहेरबानीचा मामला इच्छितात. 

॥29.तरीही जर हे तोंड फिरवितात, तर तुम्ही फर्मावून द्या की, 

माझ्याकरीता अल्लाह पुरेसा आहे. त्याच्याशिवाय इतर कोणी उपास्य 

नाही, त्याच्यावरच मी भरोसा केला आणि (तो) श्रेष्ठतम अर्श (ईश 
सत्ता केंद्रा) चा स्वामी देखील आहे. 














10. यूनुस 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 109 आयती आणि 11 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. अलिफ - लाम -रा. ही वचने आहेत अशा ग्रंथाची, जो हिकमत आणि 
बुद्धिमत्ता पूर्ण आहे. 

2. तर काय लोकांना, ही गोष्ट नवलाची वाटली की आम्ही 
त्यांच्यातल्याच एका पुरूषावर वही पाठविली की, समस्त मानवांना 
सावध करा, आणि ज्यांनी ईमान राखले, त्यांना शुभवार्ता ऐकवा की, 
त्यांच्या पालनकर्त्याच्या दरबारात जाण्याचे हे खरे पाऊल पडले. तरी 
देखील काफिर म्हणाले की, ही उघड जादू आहे. 


























10. यूनुस 244 पारा 11 








3. निःसंदेह तुमचा पालनकर्ता तो अल्लाह आहे, ज्याने सहा दिवसात 








आकाशांना व जमीनीला तयार केले आणि 'अर्श' (ईश राजसत्ता 
केंद्रा) वर विराजमान झाला. समस्त कामांची व्यवस्था व बंदोबस्त 
आपल्या आदेशाने स्वतः करतो, त्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या 
समोर कोणीही कोणाची शिफारस करू शकत नाही. हाच अल्लाह 
तुमचा स्वामी, पालनकर्ता आहे, तेव्हा त्याचीच उपासना करा. काय 
तरीही उपदेश प्राप्त न कराल? 

. तुम्हा सर्वांना त्याच्याचकडे परतुन एकत्रित व्हायचे आहे. अल्लाहचा 
हा वचन सत्य आहे. त्यानेच पहिल्यांदा निर्माण केले आणि तोच 
दुसऱ्यांदाही निर्माण करील यासाठी की, जे ईमानावर कायम होते व 
सत्कर्मेही केलीत, न्यायपूर्वक त्यांना चांगला मोबदला दिला जावा 
आणि जे काफिर राहून मेले, त्यांना अतिशय गरम उकळते पाणी 
आणि दुःखदायक अजाब दिला जाईल. यासाठी की, आपल्या 
इन्काराची सजा भोगत राहोत. 

. तोच होय ज्याने सूर्याला तेजस्वी बनविले आणि चंद्राला प्रकाशमान, 
आणि त्यांच्या भ्रमणाच्या मजली उचित अनुमानाने निर्धारीत केल्या. 
यासाठी की, तुम्ही वर्षाची गणना व हिशोब जाणून घ्यावा. 
अल्लाहनेच हे सर्व निर्माण केले, यासाठी की, सत्य प्रकट करून 
टाकावे. अशा प्रकारे आपल्या निशाण्या सविस्तर निवेदतो, त्या 
लोकांकरीता, जे ज्ञानाचा वापर करीत असावेत. 

. निःसंदेह, रात्र आणि दिवसाच्या पुढे मागे येण्या जाण्यात आणि 
आकाशांमध्ये व जमीनीवर ज्या काही वस्तू अल्लाहने निर्माण केल्या 
आहेत त्या सर्वामध्ये निशाण्या हजर आहेत, त्या लोकांकरीता, जे 
आपल्या बचावाची काळजी घेतील. 

. जे लोक आमच्या भेटीची आशा बाळगत नाही आणि सांसारिक 
जीवनावर राजी झाले आणि त्यावरच समाधान मानून बसले आणि जे 
लोक आमच्या आयतींपासून गाफिल आहेत. 

. अशा सर्व लोकांचे ठिकाण जहन्नम आहे. ही शिक्षा त्यांच्या 
कमाईनुसार आहे. 

. निःसंदेह ज्या लोकांनी ईमान धारण केले आणि सत्कर्म केले, त्यांच्या 
ईमानाबद्दल त्यांचा पालनकर्ता, त्यांच्या पायाखाली वाहत्या प्रवाहांच्या 









































10. यूनुस 245 पारा 11 














10. 


1 


न्न 


12. 


1 


(> 


14. 


15. 





देणगीने युक्‍त जन्नतीकडे जाण्याचा मार्ग दाखवील. 

(जन्नतमध्ये प्रवेश मिळाल्याबद्दल) हे लोक उद्‌गारतील, सुबहानल्लाह 
अर्थात हे अल्लाह! तू प्रत्येक ऐब दोषापासून मुक्‍त आहेस), आपसात 
त्यांची भेट झाल्यावर (एकमेकांना) अभिनंदन करून सलाम म्हणतील 
आणि शेवटी त्यांच्या उदघोष असेल अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन अर्थात सर्व प्रशंसा व कृतज्ञता अल्लाहकरीता आहे. जो 
समस्त विश्‍वांचा पालनकर्ता आहे). 








.जसे की मनुष्य (लाभ आणि धन लालसेत) घाई गर्दी करतो, जर 


अल्लाहने यांना शिक्षा देण्यात अशीच घाई केली असती तर 
माणसांचा फैसला कधीच झाला असता यास्तव ज्या लोकांना आमच्या 
भेटीची आशा नाही, त्यांच्या खोडसाळपणात त्यांना ढील देऊन काही 
अवधीकरीता आम्ही त्यांना सूट दिली आहे. यासाठी की, बेभानपणे 
जेवढे भटकायचे असेल, भटकत फिरावे. 

आणि जेव्हां माणसाला एखादा त्रास पोहोचतो, तेव्हा फक्त आम्हाला 
पुकारू लागतो, लेटलेल्या आपल्या कुशीवर किंवा बसल्या बसल्याही 
आणि उभयानही, परंतु जेव्हां आम्ही त्याच्या त्रास दूर करतो, मग तो 
असा चालू लागतो, जणू ती याताना याला पोहोचली होती, ती दुर 
करण्यास आम्हाला कधी पुकारलेच नव्हते. अशा प्रकारे मर्यादा पार 
करणाऱ्या लोकांची वाईट कर्मे त्यांच्या नजरेत चांगली दाखविली 
जातात. 














. आणि तुमच्यापूर्वीही ज्या लोकांनी अत्याचार केला आम्ही प्रत्येक 


काळात अशा लोकांचा नायनाट केलेला आहे, आणि जेव्हा यांचे 
रसूल (पैगंबर) यांच्याजवळ स्पष्ट निशाण्या घेऊन आले, तरीही या 
लोकांनी मानले नाही, मग आम्ही देखील अशा अपराधी लोकांना 
चांगल्या प्रकारे शिक्षा (सजा) देतो. 

मग यांच्यानंतर आम्ही तुम्हाला जमीनीवर नायब बनविले, यासाठी 
की, आता पहावे तुम्ही कशी कर्मे करता? 

आणि जेव्हा यांना आमचा स्पष्ट आयती वाचून ऐकविल्या जातात, 
तर जे लोक आमच्या भेटीची आशा ठेवत नाही ते म्हणतात की, 
याच्याखेरीज अन्य एखादे कुरआन आणा. किंवा यात काही फेर बदल 
करा. तुम्ही सांगा की, ही माझ्या अखत्यारीतील गोष्ट नव्हे की, या 

















10. यूनुस 246 पारा 11 














16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


कुरआनात आपल्या मनाने काही फेरफार करू शकावे. मी तर त्या 
आदेशानुसार चालत आहे, जे माझ्याकडे वहींच्या माध्यमाने पाठविले 
गेले आहे, जर मी आपल्या पालनकर्त्याच्या आज्ञेचा भंग करीन तर 
मला भिती आहे एका मोठ्या दिवसाच्या अजाब (शिक्षा-यातने) ची. 
तुम्ही सांगा की, अल्लाहने इच्छिले असते की, मी हे कुरआन 
तुमच्यावर न पढावे, तर मी पढू शकलो नसतो आणि ना त्याने 
तुम्हाला याची खबर दिली असती, कारण मी तर यापूर्वीही आयुष्याचा 
एक हिस्सा तुमच्या दरम्यान राहिलो आहो. काय, तरी देखील तुम्ही 
अक्कल ठेवत नाही? 

मग त्याहून अधिक अत्याचारी कोण असू शकतो, जो अल्लाहविषयी 
एखादी खोटी गोष्ट रचून चालवू लागेल, किंवा अल्लाहच्या आयतींचे 
खंडन करील, आणि तिला खोटे दर्शविल. निःसंशय अपराध्यांचे 
कधीही भले होणार नाही. 

आणि अल्लाहच्याशिवाय अशांच्या भकती उपासनेत लागले, जे ना 
एखाद्याला हानि पोहचविण्याची शक्ति बाळगतात आणि ना लाभ 
पोहचवू शकतात, तरी देखील, घमेंडीत बोलतात की, हे सर्व 
अल्लाहच्या ठिकाणी आमच्या शिफारसकरीता आहेत. तुम्ही त्यांना 
सांगा की, बरे काय तुम्ही अल्लाहला त्या गोष्टींची खबर देऊ 
लागले, जी त्याला माहित नाही आणि या गोष्टीचे आकाशांमध्ये 
आणि जमीनीवर कोठेही अस्तित्व नाही, कोठेच पत्ता नाही. अल्लाह 
यांचा खोट्या धारणेपासून पवित्र आहे; आणि अतिशय उचत्तम व 
श्रेष्ठत्तम आहे. 

सुरवातीपासून लोकांचा एकच जनसमूह (समाज) राहिला आहे. नंतर 
आपसात ताटातूट झाली (त्यांच्याकरीता निर्णयाच्या निश्‍चित 
दिवसाचा) तुमच्या पालनकर्त्यांतफे फर्मान आधीपासून जारी झाले 
नसते तर त्यांच्या समस्त विवादाचा निर्णय फार पुर्वी झाला असता. 
म्हणतात की, याच्या पालनकर्त्यातफे याच्यावर एखादे चिन्ह का नाही 
अवतरीत केले गेले? तुम्ही उत्तरादाखल सांगा की, अदृश्याचे ज्ञान 
तर केवळ अल्लाहला माहित आहे, आता तुम्हीही वाट बघा, मी सुद्धा 
तुमच्या सोबत वाट बघतो. 

आणि लोकांना नुकसान पोहोचविल्यानंतर जेव्हा आम्ही आपल्या कृपेची 






































10. यूनुस 247 पारा 11 














2 


2 





गोडी चाखवितो, तेव्हा ते आमच्या निशाण्यांमध्येही चालबाजी करतात. 
सांगा, अल्लाह लवकरच पुन्हा एखादी सबब उभी करू शकतो. 
खचितच, आम्ही नेमून दिलेले फरिश्ते तुमच्या समस्त कारवाया 
लिहीत असतात. 
2. जमीन आणि समुद्रात प्रवासाची सर्व साधने त्यानेच जारी केलीत. 
येथपर्यंत की, जेव्हा तुम्ही नौकेत चढता, आणि अनुकूल हवेत ती 
चांगल्या प्रकारे चालते, तेव्हा फार आनंदीत होतात की, याच 
अवस्थेत अचानक वेगवान तुफानी वाऱ्याची लहर आली (की नौका 
तुटून बुडू लागली) आणि पाण्याच्या लाटा चोहीकडून जोशाने येऊ 
लागले आणि प्रवाशांनी हे ध्यानी घेतले की, आता संकटाने वेढा 
घातला. तेव्हा एक मात्र अल्लाहचे होऊन केवळ त्याच्याशीच प्रार्थना 
करीत राहिले की, जर या संकटातून तू सोडविल तर आम्ही तुझा 
हक्‍क मानून आभार मानीत राहू. 
. जेव्हा त्यांची दुआ (प्रार्थना) स्वीकारून अल्लाह त्यांना संकटमुक्‍त 
करतो, तेव्हा मग देशात (जमीनीवर) पुन्हा पहिल्या प्रमाणे यांच्या 
नाहक खोडसाळपणा चालत राहतो. मानवानो! तुमच्या या बंडखोरीचे 
संकट तुमच्यावरच तुटून पडेल. सांसारीक जिवनाचा थोडासा लाभ 
प्रापत करून घ्या, नंतर तुम्हाला आमच्याकडेच परत यायचे आहेत. 
तेव्हा आम्ही तुमच्या सर्व हरकती दाखवू. 














(> 

















24. सांसारिक जिवनाचे उदाहरण असे आहे, जणू पाणी, की आम्ही 


त्याला आकाशातून अवतरीत केले मग हे पाणी जमीनीपासून 
होणाऱ्या उत्पन्नाच्या ठिकाणी मिसळले. आता ज्या वस्तू जमीनीतून 
निघू लागल्या, तेव्हा मनुष्य आणि इतर सजीव चांगल्या प्रकारे खाऊ 
पिऊ लागले. येथ पावेतो की, जमीनीला सौंदर्य प्राप्त झाले आणि 
क्षेत्र चांगले सुशोभित झाले. मग लोक अगदी निभर्य होऊन समजू 
लागले (की ते मोठे समर्थ आहेत) की या सर्व चीज वस्तू त्यांच्या 
ताब्यात आल्या. मग अचानक आमचा एखादा आदेश रात्रीतून किंवा 
दिवसा आला, आणि संपूर्ण इलाक्याची आम्ही कापणी करून टाकली. 
आणि वस्ती अशी विरान झाली की, जणू काल इथे काहीच नव्हते. 
अशा प्रकारे आम्ही आपल्या निशाण्या त्या समाजाकरीता सविस्तरपणे 
सांगतो, जो चिंतन मनन करील. 

















10. यूनुस 248 पारा 11 














25. आणि अल्लाह तुम्हाला सलामती (शांती) च्या घराकडे येण्याचे निमंत्रण 
देतो, आणि ज्याला इच्छितो सरळ मार्गाचे, मार्गदर्शन करतो. 

26. जे लाक सन्मार्गावर राहिले, त्यांच्याकरीता भलाई आहे, आणि त्यांना 
फार मोठा मोबदला मिळेल, आणि कियामतीच्या दिवशी त्यांचे तोंड 
काळे होणार नाही व दुःखद अपमानापासूनही वाचतील. हे लोक 
जन्नतमध्ये जाणारे असतील आणि तिथे सदा सर्वदा राहतील. 

27. आणि जे लोक ज्या प्रकारच्या वाईट कामात मग्न होते, त्यांना 
त्यांच्या दुष्कृत्यांची सजा त्याच प्राकरच्या वाईट गोष्टींनुसार मिळेल. 
आणि त्यांच्यावर अपमान पसरलेला असेल. अल्लाहच्या विरोधात 
वाचविणारा त्यांना कोठेही लाभणार नाही. त्यांचे चेहरे इतके भयानक 
असतील, जणू काळोख्या रात्रीचे तुकडे त्यांच्यावर लपेटून दिले 
असावेत. हेच लोक आगीत जाणारे आहेत, जिथे यांना नेहमी पडून 
राहायचे आहे. 

28. आणि निर्णयाच्या दिवशी, आम्ही या सर्वाना एकत्रित करू, मग 
अनेकेशवरवादीयांना (मुश्रिकांना) आम्ही सांगू की, तुम्ही आणि तुमचे 
ठरविलेले सहभागी आपापल्या जागी उभे रहा. (मग आम्ही त्यांना 
एकमेकांसमोर करू) तेव्हा त्यांच्यात फूट पडेल आणि त्यांनी 
ठरविलेले सहभागी म्हणतील कदाचित असे तर नाही की, तुम्ही 
आमच्या भक्‍्ति-उपासनेत मग्न होते? 

29. जर तुम्ही आमच्या मागे असे काही केले आहे, तर आमच्या व तुमच्या 
दरम्यान अल्लाहची साक्ष पुरेशी आहे की, आम्ही तुमच्या 
उपासनेपासून अगदी बेखबर होतो. 

30. तिथे माणसाने जे काही आपले आचरण आधी करून पाठविले असेल. 

ते पारखून पाहिले जाईल आणि सर्वाना त्यांच्या खऱ्या स्वामी 

अल्लाहकडे परतविले जाईल, आणि ज्या मनोरचित गोष्टी घडवित 
असत, त्या सर्व चुकीच्या ठरतील. 

. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही यांना विचारा की, आकाश व जमीनीतून कोण 

तुम्हाला रोजी प्रदान करतो? आणि तो कोण आहे जो मालक आहे 

कानांचा आणि डोळ्यांचा? आणि तो कोण आहे, जो सजीवाला 
निर्जिवातून बाहेर काढतो आणि निर्जिवाला जिवितामधून बाहेर 
काढतो? आणि तो कोण आहे, जो उपाय योजनेसह आपले आदेश 

















3 


>> 

















10. यूनुस 249 पारा 11 














जारी फर्मावितो? तेव्हा हे लोक उत्तरादाखल केवळ एकच गोष्ट 
सांगू शकतील की, हे सर्व कार्य केवळ अल्लहाच करू शकतो. तर 
तुम्ही त्यांना सांगा की, मग तुम्हाला अल्लाहचा लिहाज आणि भय 
का नाही वाटत? 

32. हाच तुमचा अल्लाह होय, जो तुमचा खराखुरा पालनकर्ता आहे. तेव्हा 
आता सत्य आल्यानंतर इकडे तिकडे भटकण्यात काय लाभ? मग 
तुम्ही कोठे उलट फिरत जात आहात? 

33. अशा प्रकारे तुमच्या पालनकर्त्याचे कथन सत्य ठरले की, जे आदेश 
मानणार नाहीत, ते ईमान कबूल करणार नाहीत. 

34. यांना विचारा की, तुमच्या सहभागींपैकी एखादा असा आहे, जो 
पहिल्यांदा एखादी वस्तू निर्माण करून दाखविल (आणि ती वस्तू नष्ट 
झाल्यावर) पुन्हा तिला दुसऱ्या वेळीही निर्माण करून दाखविल? तुम्ही 
सांगा तो केवळ अल्लाहच होय, जो प्रत्येक वस्तूला पहिल्यांदा 
निर्माण करतो, मग दुसऱ्यांदाही तोच निर्माण करू शकतो, तेव्हा तुम्ही 
उलट्या गोष्टीवर का चालवले जात आहात? 

35. तुम्ही त्यांना विचारा की, काय तुम्ही ठरविलेल्या सहभागींपैकी एक 
तरी असा आहे, जो सत्य मार्गाचे मार्गदर्शन करू शकेल? आपण 
सांगा की, केवळ अल्लाहच सत्य मार्गाच्या दिशेने मार्गदर्शन करतो. 
आता तुम्हीच सांगा, जो सत्य मार्ग दाखविल, त्याचे म्हणणे मानले 
जावे कि त्याचे, ज्याला स्वतःला मार्ग न लाभावा, जो पावेतो त्याला 
मार्ग दाखविला न जावा? तुम्हाला झाले तरी काय? कसा न्याय तुम्ही 
करता? 

36. यांची फार मोठी संख्या अटकळीवर चालते. यात किंचितही शंका 
नाही की, सत्याबाबत अटकळीचे काय काम आणि काय फायदा? 
निश्‍चितच यांच्या सर्व कार्यांना अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

37. आणि हे कुरआन असे नव्हे की, अल्लाहशिवाय कोणीही यास 
आपल्यातर्फे बनवून दाखवू शकेल, परंतु हा ग्रंथ तर आपल्या पूर्वीच्या 
ग्रंथाचीही सत्यता दाखवितो (अर्थात ते सत्य असल्याचे दर्शवितो) 
आणि या ग्रंथात हा संपूर्ण तपशील आहे. यात किंचितही शंका नाही 
की, हे कुरआन समस्त विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यातर्फे आहे. 

38. हे लोक काय बकवास करतात की, याने हे कुरआन स्वतः रचून 






































10. यूनुस 250 पारा 11 














39. 


4 


चक, 


थै 


नळ 


42. 


43. 


वी 


45. 


46. 


घेतले आहे! तुम्ही उत्तरादाखल सांगा की, तुम्हीही या कुरआना 
सारखी केवळ एक सूरत (अध्याय तरी रचून आणा; आणि 
अल्लाहशिवाय ज्यांना देखील एकत्र करू शकाल, सर्वाना बोलावून 
आणा. खरे असाल तर हे करून दाखवा. 

खरे पाहता हे तर या ग्रंथाला खोटे ठरविण्यात मग्न आहेत. वस्तुतः 
याच्या ज्ञानावर त्यांचे नियंत्रण नाही; आणि अजून त्याने सांगितलेला 
परिणाम त्यांच्यासमोर आला नाही. त्यांचे पूर्वज देखील अशा 
प्राकरच्या खोट्या हरकती करीत राहिले, मग तुम्ही देखील पहा की, 
अत्याचारी लोकांचा शेवट कसा होता! 

















. आणि त्यांच्यापैकी काही लोक या कुरआनावर ईमान राखतील आणि 


काही राखणार नाहीत. आणि तुमचा पालनकर्ता उपद्रव करणाऱ्यांना 
चांगल्या प्रकारे जाणतो. 





. आणि जर हे लोक आताही तुम्हाला खोटे ठरवितात, तर यांना सांगा 


की, मला माझे कार्य करायचे आहे, तुम्हीही आपले काम करा. मी जे 
देखील कार्य करतो, याची जबाबदारी तुमच्यावर काहीही नाही; आणि 
जे काही तुम्ही करता त्या कामांबाबत माझी कसलीही जबाबदारी नाही. 
आणि त्यांच्यापैकी काही असेही आहेत की, जासूसीकरीता तुमच्याकडे 
कान लावून असतात, तेव्हा काय तुम्ही या बहिऱ्या लोकांना ऐकवू 
शकाल, ते बुद्धिहीन असतांनाही? 

आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक असे आहेत की, तूमच्या कडे पाहतात, तर 
काय तुम्ही आंधळयांना मार्गदर्शन करू शकाल जेव्हा की, त्यांना 
काहीच दिसून येत नाही. 

निःसंशय अल्लाह कधी माणसांवर किंचितही अत्याचार करीत नाही, 
उलट लोक स्वतः आपल्यावर अत्याचार करून घेतात. 

तो दिवसही मोठा भयंकर असेल, जेव्हा अल्लाह या सर्वांना जमा 
करील, तेव्हा असे वाटेल जणू हे लोक जगात, दिवसाची फक्त एक 
घटिकाभर राहिले. आपसात एकमेकांना ओळखतील. फार मोठे 
नुकसान झेलले त्या लोकांनी, जे अल्लाहची भेट खोटी ठरविण्यात 
मग्न होते; आणि त्यांना सन्मार्ग लाभू शकला नाही. 

जरी आम्ही दाखवून द्यावा तुम्हाला त्या अजाब (शिक्षे) चा काही 
भाग, ज्याची आम्ही यांना धमकी देऊन ठेवली आहे, किंवा तुम्हाला (या 


























10. यूनुस 251 पारा 11 














47. 


48. 


49. 


50. 


5 


ल स 


52. 


53. 


54. 


जगातून) उचलून घ्यावे, तरी देखील या सर्वांना आमच्या दरबारात 
परतून यायचेच आहे. मग अल्लाह साक्षी आहे यांच्या सर्व कामांवर. 
आणि प्रत्येक समाजाच्या मार्गदर्शनाकरीता एक रसूल (पैगंबर) आहे. 
यास्तव जेव्हा काळाचा पैगंबर येऊन पोहोचला तर त्यांच्या दरम्यान 
सत्य आणि न्यायाचा फेसला ऐकविला गेला आणि कोणावरही जुलुम 
केला जात नाही. 

आणि म्हणतात की, हा वायदा केव्हां पूर्ण होईल, जर तुम्ही सच्चे 
आहात? 

सांगा की, मी तर आपल्या जीवा करीताही नफा आणि नुकसानचा 
अधिकार राखत नाही. परंतु जेवढे अल्लाहने इच्छिले (दिले तर गोष्ट 
वेगळी) प्रत्येक जमातीकरीता एक सवड आणि अवधि निश्‍चित आहे. 
जेव्हा, ही अवधि संपते, तेव्हा फैसला सादर करण्यात घटिकाभरही 
उशीर लागत नाही आणि पलभरही घाई केली जात नाही. 

तुम्ही सांगा, बरे समजा, जर अल्लाहचा प्रकोप रात्रीतूनच तुमच्यावर 
कोसळून पडावा किंवा भर दिवसात यऊन ठेपावा, तर अपराधी लोक 
याची घाई माजवून काय मिळवतील? 

















. काय जेव्हां अजाब कोसळेल, तेव्हा ईमान कबूल करतील? आता 


ईमान कबूल केले! जेव्हा याच्यापूर्वी तुम्ही तर अजाबाची फार घाई 
माजवित होते. 

मग (अजाबच्या प्रसंगी) या जुलमी लोकांना सांगितले जाईल की, 
आता सर्व काळ अल्लाहची भयंकर सजा भोगा. तुमच्या वाईट कर्माचा 
काय छान मोबदला लाभला तुम्हाला! 

तुम्हाला विचारतात की, काय हे खरोखर होईल? त्यांना तुम्ही सांगा, 
हो असेच होईल! माझ्या पालनकर्त्याची शपथ, ही सत्य गोष्ट आहे. 
आणि तुम्ही (पळून जाऊन अल्लाहला) कोणत्याही प्रकारे लाचार करू 
शकत नाही. 

जर प्रत्येक अत्याचारीजवळ एवढे काही धन असेल, जेवढे जमीनीवर 
आहे, तरीही तो अजाबापासून मुक्‍त होण्यास द्यायला तयार होईल. 
अजाब पाहून आपला पश्चाताप आणि अवमान लपविण्याचा प्रयत्न 
करतील, आणि न्यायपूर्वक यांच्या दरम्यान फेसला केला जाईल 
आणि जुलूम कोणावरही होणार नाही. 


























10. यूनुस 252 पारा 11 














55. सावध व्हा की, आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर जे काही आहे, सर्व 
एका अल्लाहचेच आहे; आणि लक्षात ठेवा, अल्लाहचा वायदा सत्य 
आहे, परंतु बहुतेक लोक या सत्य बाबत अपरिचित आहेत. 

56. तोच जीवन दाता आहे आणि मृत्यू देखील त्याच्याच अखत्यारीत आहे 
आणि तुम्हा सर्वांना परत फिरून त्याच्याचकडे जायचे आहे. 

57. हे माणसांनो! तुमच्याजवळ एक बोध तुमच्या पालनकर्त्यातफे येऊन 
पोहोचला आहे. आणि समस्त विकारांचे निराकरणही यातच आहे. जे 
ईमान राखतील, सन्मार्गाचा रस्ता त्यांना लाभेल. त्या सोबतच 
अल्लाहची कूपाही मिळवतील. 

58. तुम्ही सांगा ही तर अल्लाहची फार मोठी कृपा आहे. ज्याला ही 
लाभेल त्याने आनंदीत झाले पाहिजे की, लोक जे काही जमवित 
आहेत, त्याच्या तुलनेत फार मोठी भलाई त्यांच्या हाती आली. 

59. तुम्ही सांगा, पहा तर खरे की, अल्लाहने तुमच्याकरीता जी अन्न 
सामुग्री उतरविली होती, त्यापैकी तुम्ही आपल्या मनाने काही हराम 
तर काही हलाल ठरवून घेतली, तुम्ही त्यांना विचारा की, काय असे 
करण्याचा अल्लाहने तुम्हाला आदेश दिला होता किंवा उगच 
अल्लाहबाबत खोटे रचून घेता? 

60. जे लोक अल्लाहविषयी खोट्या गोष्टी रचून घेतात, कियामतीविषयी 
त्यांची काय धारणा आहे? निःसंदेह, सर्वश्रेष्ट अल्लाह तर माणसांवर 
कृपा करू इच्छितो, परंतु बहुतेक लोक या उपकाराविषयी आभारी 
नाहीत. 
. तुम्ही कोणत्याही अवस्थेत असा, आणि कुरआनात कोठूनही पठण 
करा आणि इतर कामांपैकी कोणत्याही कामाचा आरंभ करा, प्रत्येक 
स्थितीत आम्ही तुमच्यावर हजर असतो आणि तुमचे अवलोकन 
करतो, आणि तुमच्या पालनकर्त्यापासून कणा एवढी वजनाचीही 
एखादी वस्तू लपू शकत नाही. मग ती जमीनीतली असो किंवा 
आकाशातली. मग ती कणापेक्षाही लहान असो वा मोठी, त्या 
सर्वांनाच उघड अशा ग्रंथामध्ये सामील केले आहे. 

62. चांगल्या प्रकारे ऐका की, अल्लाहच्या मित्रांना कसलेही भय नाही 
आणि ते कधी दुःखी कष्ट होणार नाहीत. 

63. अल्लाहचे मित्र ते आहेत, ज्यांनी ईमान कबूल केले आणि अल्लाहच्या 























6 


ळळोड 

















10. यूनुस 253 पारा 11 














अवज्ञेपासून दूर राहिले. 

64. त्यांच्याकरीता या जगात आणि आखिरतच्या जीवनात शुभवार्ता आहे. 
(हे अल्लाहच्या फरमानापैकी आहे) अल्लाहचे फरमान बदलले जाऊ 
शकत नाही, आणि हीच मोठी सफलता आहे. 

65. यांच्या बोलण्याने तुम्ही दुःखी होऊ नका. खरी प्रतिष्ठा आणि सामर्थ्य तर 
सर्व अल्लाहचेच आहे. तोच चांगल्या प्रकारे ऐकणारा जाणणारा आहे. 

66. सावध व्हा की, आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर जे काही आहे सर्व 
अल्लाहचेच आहे. आणि अल्लाहशिवाय इतरांना सहभागी बनवून 
त्यांचा धावा करण्या मागे हे जे लागले आहेत, सर्व भ्रम कल्पनेच्याच 
मागे लागले आहेत. त्यांच्याजवळ अटकळीच्या गोष्टीशिवाय आणखी 
काहीही नाही. 

67. तो अल्लाहच होय, ज्याने तुमच्याकरीता रात्र बनविली. यासाठी की, 
तुम्ही तिच्याद्वारे शांती प्राप्त करू शकावे आणि दिवस बनविला 
दृष्टीस पडणारा आणि प्रकाश पसरविणारा. या सर्वात निशाण्या 
आहेत त्या लोकांकरीता, जे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकतात. 

68. खोटी बडबड करतात की, अल्लाहने संतान धारण केली आहे. 
अल्लाह या ऐबापासून पवित्र आहे. आणि तो तर गनी आहे (त्याला 
कोणाकडून कसलीही गरज नाही) आकाशांमध्ये आणि जमीनीवर जे 
काही आहे, सर्वच्या सर्व एकट्याचेच आहे. तुमच्याजवळ या अयोग्य 
गोष्टींचे काय प्रमाण आहे? मग काय बेअकलीने अल्लाहच्या संबंधी 
भलत्याच गोष्टी बोलत असता? 

69. तुम्ही सांगा की, जे लोक अल्लाहबाबत खोटे रचतात ते कधीही 
सफल होणार नाहीत. 

70. (त्यांना अलिकडच्या जीवनात सांसारीक सामुग्रीचा वापर करू द्या, 

मग या सर्वांना आमच्याकडे परतून यायचे आहे. तेव्हा आम्ही त्यांना 

त्यांच्या इन्कार करण्यामुळे सकत शिक्षेची गोडी चाखवू. 

. त्यांना नूह (अ.) चा वृत्तांत ऐकवा. जेव्हा नूह (अ.) ने आपल्या 

जमातीच्या लोकांना फर्माविले की, हे माझ्या समाजाच्या लोकांनो! 

जर तुमच्या दरम्यान माझे राहणे आणि अल्लाहच्या आयती ऐकवून 
उपदेश करणे तुम्हाला अखरले आहे आणि वाईट वाटत आहे तर 
जाणून घ्या की, मी केवळ अल्लाहच्या भरोशावर हे आवाहन सुरू 




















7 


ळे 




















10. यूनुस 254 पारा 11 














72. 


7 


९) 


74. 


75. 


76. 


77. 


केले आहे. आता तुम्ही देखील आपल्या सर्व कारस्थानांना एकत्र 
करून घ्या आणि आपल्या संगी साथींना व सर्व सहभागींनाही 
बोलावून घ्या आणि आपल्या या प्रयत्नात काहीच कसर बाकी ठेवू 
नका की पुढे कधी पश्चाताप करावा लागू नये. मग एकाच वेळी 
सर्वच्या सर्व अचानक माझ्यावर हल्ला चढवून तुटून पडा आणि मला 
सावरण्याची संधी व सवडही देऊ नका. 

तरीही जर तुम्ही तोंड फिरविले तर मी तुमच्याकडून कसलाही 
मोबदला मागितला नव्हता. माझ्या या कामाचे मोबदला देण्याची 
जबाबदारी केवळ अल्लाहवर आहे आणि मला तर आदेशासह 
पाठविले गेले आहे की, मी इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांमध्ये सामील रहावे. 








. जेव्हा नूह (अ.) यांच्या जनसमूहातील लोकांनी त्यांचे कथन खोटे 


ठरविले, तेव्हा आम्ही नूह (अ.) यांना व त्यांच्या साथीदारांना नौकेत 
चढवून मुक्‍ती दिली आणि आम्ही त्यांना वारसदार बनविले आणि 
ज्यांनी आमच्या निशाण्यांना खोटे ठरविले, त्यांना पाण्यात बुडवून ठार 
मारले. जरा विचार करा की, त्या लोकांचा कसा वाईट अंत झाला, 
ज्यांना याची खबर पहिल्यापासून दिली गेली होती. 

मग नूह (अ) यांच्यानंतर येणाऱ्या जनसमूहां जवळही आम्ही नित्य 
रसूल (पैगंबर) पाठवित राहिलो आणि हे पैगंबर त्यांच्याजवळ स्पष्ट 
निशाण्या घेऊन आले. तेव्हा, जनसमूहाच्या लोकांनी ज्या गोष्टीस 
प्रथम खोटे ठरविले, नंतर तिला कधीही स्वीकारले नाही. अशा प्रकारे 
आम्हीही मर्यादेला पार करणाऱ्यांच्या मनावर मोहर लावली. 

मग त्यांच्यानंतर फिरऔन आणि त्याच्या दरबारी मंडळीची पाळी 
आली, तेव्हा आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी मूसा (अ.) आणि हारून 
(अ)) यांना निशाण्या देऊन समोर उभे केले. तेव्हाही हे लोक घमेंडीत 
आले आणि सामूहिक दृष्टीने अपराधी ठरले. 

मग जेव्हा यांच्याजवळ आमच्यातर्फे सत्य येऊन पोहोचले, तेव्हा म्हणू 
लागले, ही तर उघडपणे जादूगिरीची गोष्ट आहे. 

मूसा (अ.) यांनी फर्माविले, तुमच्याजवळ सत्य येऊन पोहोचले 
असतांनाही त्याच्या विरोधात काय अशा गोष्टी बोलता? काय जादू 
अशी असते? (वास्तविक हे उघड सत्य आहे की) जादूगार कधीही 
यशस्वी होत नाही. 


























10. यूनुस 255 पारा 11 














78. 


79. 


80. 


8 


लो ची 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 
87. 


उत्तरादाखल फिरओऔनचे लोक म्हणाले, काय तुम्ही आम्हाला 
बहकविण्याकरीता आले की, ज्या मार्गावर आम्हाला आमचे वाड 
वडील दिसून आलेत, तो सोडून द्यावा, आणि देशात तुम्हा दोघांचा 
मोठेपणा कायम व्हावा. आता तर आम्ही तुमचे मानून चालणार नाही. 

फिरऔन (उसळून) म्हणाला, माझ्यासमोर प्रत्येक जाणकार जादूगार 
आणून हजर करा. 

मग जेव्हा जादुगारांना आणले गेले, तेव्हा मूसा (अ.) त्यांना म्हणाले, 
टाका जे काही तुम्हाला टाकायचे आहे. 








. मग जेव्हा जादूगारांनी आपली जादू टाकली तेव्हा मूसा म्हणाले, ही 





आहे जादू जी तुम्ही आणली आहे! निःसंदेह, अल्लाह हिला बिघडवून 
खोटे करून टाकील. (आणि मातीत मिळविल) खचितच सर्वश्रेष्ट 
अल्लाह उत्पात माजविणाऱ्यांचा कामाला चालू देत नाही. 

आणि अल्लाह आपल्या फर्मानाने सत्याला सत्य करून दाखवितो, 
मग अपराधी लोकंनी कितीही वाईट वाटो. 

मूसा (अ.) वर कोणी ईमान राखले नाही, मात्र त्यांच्या जमातीच्या 
थोडयाशा तरूणांखेरीज. ते देखील फिरऔन आणि त्याच्या दरबारी 
लोकांच्या भयाने लपून छपून की, कदाचित यांच्यावर फिरऔनने 
संकट न आणावे, निःसंदेह फिरऔन देशात फार वरचढ झाला होता 
आणि लोकांवर फारच जुलूम करीत होता. 

मूसा (अ.) यांनी फर्माविले, हे माझ्या समाजाच्या लोकांनो! जर तुम्ही 
अल्लाहवर ईमान राखणारे असाल, तर भरोसाही त्याच्यावरच करा 
जर तुम्ही मुस्लिम बनले असाल तर तुम्हाला हेच करायचे आहे. 
उत्तरादाखल ते म्हणाले की, आम्ही अल्लाहवरच भरोसा केला आहे. 
हे आमच्या पालनकर्त्या! जुलमी लोकांना आमच्यावर ताकत 
आजमाविण्याचा अवसर देऊ नको. 

आणि आमच्यावर मेहेरबानी करून, या काफिरांपासून सुटका प्रदान कर. 
आणि आम्ही मूसा (अ.) आणि त्यांच्या बंधूकडे वही (अवतरणा) द्वारे 
हे फर्मान जारी केले की, आपल्या जनसमूहाकरीता मिस्र (इजिप्त) 
च्या घरादारांना कायम राखा आणि आपल्या घरांना किबल्याच्या 
दिशेने करून घ्या व नमाज कायम राखा आणि ईमान राखणाऱ्यांना 
यशाची शुभवार्ता ऐकवित राहा. 












































10. यूनुस 256 पारा 11 














88. 


89. 


90. 


9 


ला 


92. 


93. 


94. 





आणि मूसा (अ.) यांनी ही दुआ केली की, हे आमच्या पालनकर्त्या! 
खचितच तू फिरऔन आणि त्याच्या सरदारांना या जगाच्या जीवनाची 
शोभा प्रदान केली आणि भरपूर धन देखील दिले आणि हे आमच्या 
पालनकर्त्या! हे लोक तुझ्या मार्गापासून रोखण्यात या वस्तूंचा वापर 
करतात. हे आमच्या पालनकर्त्या! आता तू त्यांची संपत्ती नष्ट कर 
आणि त्यांच्या हृदयांनाही सक्त (कठोर) बनव की, जोपर्यंत 
दुःखदायक अजाब न पाहून घ्यावा तो पावेतो ईमान न कबूल करावे. 

अल्लाहने फर्माविले की, तुमची दुआ स्वीकारली गेली. तुम्ही स्वतः 
सरळपणे मजबूतपणे सत्यावर कायम रहा आणि अडाणी लोकांच्या 
मार्गावर चालू नका. 

आणि आम्ही बनी इस्राईलला समुद्र पार उतरविले, इकडे फिरऔन 
आणि त्याचे लश्कर दुश्मनीत चढाईकरीता त्यांच्यावर चालून आले, 
येथ पावेतो की, फिरऔनवर बुडून मरण्याची वेळ आली, तेव्हा म्हणू 
लागला, मी ईमान राखतो. खरी गोष्ट फक्त हीच की, बनी इस्राईलने 
ज्या अल्लाहवर ईमान आणले आहे, त्याच्याशिवाय कोणीही उपासना 
करण्या योग्य नाही आणि मी देखील इस्लाम कबूल करणाऱ्यापैकी आहे. 


























. अल्लाहने फर्माविले, काय आता ईमान कबूल केले! जेव्हा की, 


याच्यापूर्वी आमचा आदेश तू मानलाच नाही आणि फसादी लोकांमध्ये 
सामील राहिला. 

तेव्हा आज तुला तुझ्या शरीरामधुन काढून घेऊ (आणि तुझ्या 
शरीराला समुद्राच्या बाहेर फेकून देऊ) यासाठी की, तुझ्यानंतर 
येणाऱ्यांकरीता बोधाचे एक चिन्ह बनून राहावे. तरीही बहुतेक लोक 
आमच्या निशाण्यांपासून गाफिल राहिले. 

आणि बनी इस्राईलला आम्ही राहण्याकरीता फार चांगली जागा दिली 
(की ते खरे मालक बनले) आणि खाण्या पिण्यास भरपूर स्वच्छ शुद्ध 
वस्तु दिल्या, परंतु हे लोकही ज्ञान आल्यानंतर मत भेदात पडून 
बरबाद झाले. निश्‍चितपणे तुझा पालनकर्ता कियामतीच्या दिवशी 
त्यांच्या मत भेदाचा फेसला करीन. 

तेव्हा जर ही गोष्ट असेल की, हे लोक तुम्हाला संशयात टाकण्याचा 
प्रयत्न करतील, त्या गोष्टींबाबत जी आम्ही तुमच्यावर उतरविली 
आहे, तर विचारा त्यांना जे तुमच्यापूर्वी आकाशातून उतरलेले ग्रंथ 





























10. यूनुस 257 पारा 11 














वाचत आले आहेत. हे सत्य आहे जे तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे 
तुमच्याजवळ येऊन पोहोचले आहे; तेव्हा तुम्ही अशा लोकांपैकी होऊ 
नका जे सत्य मानण्या ऐवजी हेरा फेरी करून संशयाचे वातावरण 
बनवितात. 

95. जे लोक अल्लाहच्या निशाण्यांना खोटे ठरवितात, त्यांच्या सोबत राहू 
नका, नाही तर तुम्हीही नुकसान भोगणाऱ्यांपैकी व्हाल. 

96. ज्या लोकांवर तुमच्या पालनकर्त्या (व्या शिक्षे) चे वचन पक्के ठरले 
आहे, ते ईमान कबूल करणार नाहीत. 

97. जर सर्व निशाण्याही त्यांच्याजवळ पोहोचल्या (तरीही हे ईमान कबूल 
करणार नाही) जो पावेतो दु:खदायक अजाब पाहून घेत नाही. 

98. अजाब पाहून ईमान आणल्याने कोणत्याही वस्तीला तिचे ईमान नफा 
देऊ शकले नाही. मात्र यूनुस (अ.) च्या जमातीच्या लोकांशिवाय, 
जेव्हा त्यांनी ईमान बाळगले तेव्हा आम्ही सांसारिक जीवनात 
अपमानाचा अजाब काही काळाकरीता टाळून दिला आणि एक वेळ 
पावेतो त्यांना निभाऊन घेण्याची संधी दिली. 

99. तुमच्या पालनकर्त्याने इच्छिले तर जमीनीवर जेवढे म्हणून आहेत, 
सर्वांना ईमान राखणे भाग पडेल, तर काय तुम्ही आता लोकांना 
जबरदस्ती कराल की, त्यांनी ईमान कबूल करावेच? 

॥00.कोणत्याही जीवाच्या अखत्यारीत नाही की, अल्लाहच्या आदेशा विना 
ईमान आणावे. जेव्हा लोक बुद्धिने काम घेत नाही तेव्हा त्यांना 
गन्दगीत टाकतो. 

॥01.त्यांना सांगा आकाशांना आणि जमीनीला डोळे उघडून पहा, प्रत्येक 
ठिकाणी कस कशा निशाण्या अस्तित्वात आहेत. राहिलेत ते लोक, जे 
ईमान राखू इच्छित नाही त्यांना निशाण्यांपासून आणि भय 
दाखविण्याऱ्यांपासून ही लाभ होत नाही. 

॥102.काय त्यांना आपल्या वाईट अंत पाहण्याची तशीच प्रतिक्षा आहे जशी 
यांच्यापूर्वीचे लोकही वाईट दिवस पाहून निघून गेले. तुम्ही सांगा की, 
बरे तर, तुम्ही देखील वाट पहा आणि मी देखील तुमच्या सोबत वाट 
पाहतो. 

॥03.मग (जेव्हा वेळ येते तेव्हा) आम्ही आपला संदेश पोहचविणाऱ्यांना 
आणि त्यांचे साथीदार ईमानधारकांना सुटका देतो. त्याच प्रमाणे 






































10. यूनुस 258 पारा 11 








आमच्यावर हक्क आहे की, आम्ही ईमानधारकांना सुटका अवश्य देऊ. 
॥04.तुम्ही सांगा की, हे मानवांनो! जर तुम्हाला माझ्या धर्माविषयी संशय 
आहे तर ऐका, मी त्यांची उपासना कधीही करू शकत नाही, ज्यांची 
तुम्ही अल्लाहला सोडून पूजा पाठ करतात परंतु मी त्याच एकमेव 
अल्लाहची उपासना करीत राहीन, जो तुमचे प्राण काबीज करून 
तुम्हाला मृत्यु देतो. आणि मला हा आदेश दिला गेला की, मी ईमान 
कबूल करणाऱ्यांमध्ये सामील रहावे. 
105.आणि मला हे आदेशही दिला गेला आहे की, आपले तोंड 
एकचित्तपणे खऱ्या धर्माकडे करावे आणि शिर्क (अनेकांची भक्ति) 
करणाऱ्यांपैकी कधी न व्हावे. 
106.आणि अल्लाहशिवाय इतर कोणाला दुआही न करावी, जो तुला 
कधीही नफा पोहचवू शकणार नाही आणि नुकसानही करू शकणार 
नाही जर तू असे केले तर तुझी गणनाही जुलमी लोकांसोबत होईल. 
॥07.आणि जर अल्लाह तुला एखादे नुकसान पोहचवू इच्छिल तर त्याला 
अल्लाहखेरीज कोणीही दूर करू शकत नाही आणि जर अल्लाह हा 
इरादा करील की, तुला नफा पोहचवायचा आहे तर मग त्याच्या 
कृपेला कोणी रद्द करू शकत नाही, आपल्या दासांपैकी ज्याला जे 
काही देऊ इच्छितो, पोहचवितो. आणि तोच माफ करणारा, कूपा 
करणारा आहे. 
108.तुम्ही सांगा हे मानवांनो! तुमच्याजवळ तुमच्या पालनकर्त्यातफे सत्य 
येऊन पोहोचले आहे. आता जो कोणी समन्मार्गी लागला तर त्याने 
आपल्या भल्याकरीता सरळ मार्ग धरला, आणि ज्याने वाईट मार्ग 
धरला तर याचे संकट केवळ त्याच्यावर येणार आहे आणि मग मी 
तुमचे काहीच काम बनवू शकणार नाही. 
109.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही अनुसरण करीत जा त्या वहीचे, जी तुमच्याकडे 
पाठविली गेली आहे आणि धीर धरून अटळ रहा, येथ पावेतो की 
अल्लाहने आपला फेसला लागू करावा आणि केवळ तोच अधिक 
चांगला फैसला करणारा आहे. 



































11. हूद 259 पारा 12 














11. हूद 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 123 आयती आणि 10 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. अलीफ - लाम - रा. या ग्रंथाच्या आयती आदेश वर्णन करण्यात 
पक्क्या आणि मजबूत आहेत. तसेच महाज्ञानी व खबर राखणाऱ्यातर्फे 
फेसला वर्णन करणाऱ्या आहेत. 

2. (फैसल्याची पहिली गोष्टी अशी की) अल्लाहशिवाय कोणाचीही 
उपासना करू नका, मी तुमच्यासाठी अल्लाहतफे भय ऐकविणारा व 
शुभ समाचार ऐकविणारा आहे. 

. आणि हे की, आपल्या पालनकर्त्याजवळ अपराधांची माफी मागत रहा 
आणि त्याच्याचकडे लक्ष देऊन परत फिरा. उत्तम उदर निर्वाहा 
करीता जी काही जीवन सामुग्री त्याने तुम्हाला दिली आहे, ती 
वापरण्याची मुदत बस मोजण्यात थोडीशी आहे. आणि जो देखील 
गुणांनी युक्त असे चांगल्यात चांगली कर्मे करील, त्याला मोठा 
मानाचा दर्जा मिळेल. आणि जर न मानाल तर मी तुमच्याबाबतीत 
एका मोठ्या दिवसाच्या अजाबचे भय राखतो. 

4. अल्लाहकडे तुम्हाला परत जायचे आहे आणि तो सर्व काही करण्यास 
समर्थ आहे. 

. पहा हे लोक आपल्या छातींना वाकवून दुहेरी करून घेतात (म्हणजे 
छाती ला छाती लावून एकमेकांशी बोलतात) यासाठी की, अल्लाहशी 
लपून बोलू शकावे, सावध रहा की, जेव्हा हे कपडे पांघरून छुप्या 
किंवा खुल्या गोष्टी बोलतात, तेव्हा देखील अल्लाह जाणतो. निःसंदेह 


९्> 














४३) 








तो त्यांच्या मनातील गुप्त भेदांनाही जाणतो. 





अल्लाहेवर त जोगा 
आणि सोपविले जाण्याची जागा, सर्व त्याला माहित आहे. या सर्व 
गोष्टी (आधीपासून) खुल्या ग्रंथा (लौहे महफूज) मध्ये सामील आहेत. 

7. आणि त्याने आकाशांना आणि जमीनीला सहा दिवसात निर्माण केले 
आणि त्याचे अर्श अर्थात ईशा सत्ता केंद्र पाण्यावर होते. (तुम्हाला 
अशासाठी निर्माण केले) की, तुम्हाला कसोटीत टाकावे की, 

















11. हूद 260 पारा 12 














10. 


। 


ळक 


12. 


13. 


तुमच्यापैकी कोण सत्कर्म करून येतो. आणि हे पैगंबर (स.)! जर 
तुम्ही त्यांना सांगाल की, मेल्यानंतर तुम्हाला एक दिवस उठविले 
जाईल, तर जे लोक इन्कार करणारे आहेत, ते म्हणतील की, हे सर्व 
उघड जादू आहे. 


. आणि जर आम्ही एका मोजक्या मुदतीच्या वेळेपर्यंत त्यांच्यावर अजाब 





(यातना) ला स्थगित केले तर म्हणतील की, हा अजाब कोणी 
रोखला? सावध व्हा आणि ऐका की, ज्या दिवशी अजाब त्यांच्यावर 
येऊन कोसळेल, तो टाळण्याची यांना जरा देखील सवलत लाभणार 
नाही; आणि ज्या अजाबची थट्टा उडवित होते, तोच त्यांना येऊन 
घेरील. 








. आणि जेव्हा आम्ही माणसाला आपल्या कृपेची गोडी चाखवितो, आणि 





मग ही कृपा माणसाकडून हिरावून घेतो, तेव्हा तो मोठा निराश आणि 
नाकद्रा होतो. 

आणि जर आम्ही पुन्हा त्याला आपल्या देणगीची गोडी चाखवितो, 
यानंतर की, त्याला कष्ट यातनेने घेरून ठेवले होते, तर आनंदीत 
होऊन म्हणू लागतो, माझ्या सर्व कष्ट यातना दूर झाल्या आणि 
बेफिकर होऊन डींग मारू लागतो आणि आपली ऐट दाखवू लागतो. 











.परंतु जे लोक धीर धरणारे आहेत आणि नेकी (सत्कर्म) करणारे 


आहेत (ते अशी हरकत करीत नाही) अशा लोकांकरीता माफी आणि 
मोठा मोबदला आहे. 

तर काय जी वही आपल्याकडे केली गेली आहे, त्यातून काही 
सोडणार आहात? आणि या गोष्टीबद्दल मनात संकोच आणता की, ते 
म्हणतात, याच्यासोबत एखादा खजीना का नाही उतरविला गेला? 
अथवा याच्या सोबतीला एखादा फरिश्ताच आला असता! तेव्हा तुम्ही 
तर भय दाखविणारे आहात आणि अल्लाह प्रत्येक चीज वस्तूची 
देखरेख करणारा आहे. 

हे लोक कसली बडबड करतात की, ही वाणी तर याने आपल्या 
मनाने तयार केली आहे! तुम्ही सांगा, तुम्ही सुद्धा अशा दहा सूरती 
(अध्याय) आपल्या मनाने रचून सादर करून दाखवा, आणि 
अल्लाहशिवाय ज्यांना आपल्या मदतीकरीता बोलावू शकाल, त्या 
सर्वांना बोलावून घ्या, जर तुम्ही सच्चे असाल! 























11. हूद 261 पारा 12 














14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


मग जर हे लोक तुमच्या बोलण्याला उत्तर देऊ शकले नाहीत तर 
जाणून घ्या की, ही वाणी, (अर्थात कुरआन) उतरविली गेली आहे 
अल्लाहच्या ज्ञानाने आणि यात, ही गोष्ट सांगितली जात आहे की, 
त्याच्याशिवाय कोणीही भक्ति उपासना करण्या योग्य नाही तेव्हा 
आता तरी ईमान कबूल करता किंवा नाही? 

जो मनुष्य सांसारिक जीवन बनविण्याच्या काळजीत राहील आणि 
त्याची शोभा व सजावटीत मग्न राहील, तर आम्ही त्याच्या कामांचा 
मोबदला येथेच पूरेपूरे देऊ आणि अशा लोकांना इथे कसलीही 
कमतरता नसेल. 

अशा लोकांना आखिरतमध्ये आगीच्या अजाबाशिवाय आणखी काहीही 
हाती लागणार नाही. आणि जी कर्मे यांनी जगात केली, ती सर्व 
बरबाद होतील, आणि जे काही काम करून आले, आखिरतमध्ये 
सर्वाचा सर्व बेकार ठरविले जातील. 

तो किती भला माणूस आहे! जो आपल्या पालनकर्त्यातफे आलेल्या 
प्रमाणावर कायम रहावा आणि त्याचे पठण करून, त्याचा साक्षीदार 
बनला असावा. आणि याच्यापूर्वीही मूसा (अ.) चा ग्रंथ मार्गदर्शन व 
कृपा बनून आला होता. यावर ईमान राखणारे लोक असे असतात 
आणि या टोळ्या व समूहापैकी जो देखील याचा इन्कार करणारा 
असेल, त्याचे ठिकाण आग आहे. तुम्ही याच्यात काहीच शंका धरू 
नका. तेव्हा, हेच सत्य आहे तुमच्या पालनकर्त्यातफे, परंतु बहुतेक 
लोक यावर ईमान राखत नाहीत. 

आणि त्याहून अधिक अत्याचारी कोण असेल, जो अल्लाहबाबत खोटे 
रचून सादर करील. असे लोक जेव्हा आपल्या पालनकर्त्यासमोर 
पेशीत उभे केले जातील, तेव्हा साक्ष देणारे साक्ष देतील की, हे असे 
लोक आहेत, जे आपल्या पालनकर्त्याविषयी खोट्या गोष्टी चालवित 
होते. सावध रहा की, अशा जुलमी लोकांवर अल्लाहतफे धिःक्काराची 
फटकार आहे. 

मग हे जुलमी लोक अल्लाहच्या मार्गापासून इतरांनाही रोखतात 
आणि हा मार्ग वाकडा करण्या मागे लागले आहेत, आणि 
आखिरतबद्दल ही इन्कार करतात. 

हे लोक जमीनीवर कोणत्याही प्रकारे अल्लाहला थकवू शकत नव्हते 
































11. हूद 262 पारा 12 














2 


ळक 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 





आणि आज अल्लाहच्या विरोधात यांचे कोणी मित्र मदतनीस राहिले 
नाही, किंबहुना यांना दुप्पट अजाब (शिक्षा) होईल. कान असूनही हे 
लोक सत्य ऐकून घेण्याच्या शक्तिपासून दूर राहिले आणि पहातही 
नव्हते. 








.हे लोक परिणामाच्या दृष्टीने स्वतःला तोट्यात टाकणारे सिद्ध झाले; 


आणि ज्या काही खोट्या गोष्टी रचत होते, त्या सर्व गायब झाल्या. 
यात शंका नाही की, हे लोक आखिरतमध्ये फार जास्त नुकसान 
उचलणारे आहेत. 

निःसंदेह, ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले आणि सत्कर्म करीत 
राहीले आणि आपल्या पालनकर्त्याकडे नम्रतेने झुकून राहिले, असे 
तमाम लोक जन्नतच्या लायक आहेत, ज्यात ते नेहमी राहतील. 

दोन्ही गटांची स्थिती अशी आहे, जणू एक आंधळा आणि बहीरा तर 
दुसरा डोळस आणि ऐकणारा. उदाहरणार्थ काय हे दोन्ही समान 
आहेत? तर मग तुम्ही उपदेश का नाही कबूल करीत? 

आणि खचितच, आम्ही नूह (अ.) यांना त्यांच्या जनसमूहाकडे पैगंबर 
बनवून पाठविले होते. त्यांनी ऐलान केले की, मी तुमच्याकरीता उघड 
अशी मिती ऐकविणारा आहे. 

की तुम्ही अल्लाहच्याशिवाय कोणाचीही गुलामी करू नका. मी 
तुमच्याबाबत एका दुःखदायक दिवसाच्या अजाबचे भय राखतो. 

तेव्हा त्यांच्या जनसमूहाचे, इन्कार करणारे सरदार म्हणाले की, तुम्ही 
तर आमच्या सारखे मनुष्य आहात आणि वरवर पाहता असे दिसून 
येते की, तुमचे अनुसरण आमच्यापैकी काही हलक्या दर्जाचे व 
अपमानित स्वरूपाचे लोकच करीत आहेत, आणि आमच्या मुकाबल्यात 
तुमचा काही मोठेपणा ही आम्हाला दिसून येत नाही. आमच्या 
विचारात तुम्ही खोटे आहात. 

नूह (अ.) उत्तरादाखल म्हणाले, हे माझ्या समाजाच्या लोकांनो! तुम्ही 
हे पहा की, जर मी आपल्या पालनकर्त्यातफे एका स्पष्ट प्रमाणावर 
कायम आहे; आणि त्यानेच मला आपल्यातफे ही कूपा देऊन माझा 
मान वाढविला आणि तुम्ही इतके आंधळे आहात की, तुम्हाला काही 
सुचतच नाही. तर आता काय मी, ही वस्तू जबरीने तुमच्या डोक्यावर 
लादू जेव्हां तुम्ही तिला नापसंत करता? 









































11. हूद 263 पारा 12 














29. 


30. 


3 


डे 


32. 


33. 


34. 


35. 


आणि हे माझ्या जमातीच्या लोकांनो! मी या गोष्टीबद्दल तुमच्याकडून 
कसलीही संपत्ती मागत नाही. मला मोबदला देण्याची जबाबदारी तर 
अल्लाहवर आहे, आणि मी या ईमान धारकांना, जे तुमच्या नजरेत 
अगदी तुच्छ आहेत, झिडकारणार ही नाही. हे सर्व आपल्या 
पालनकर्त्याशी भेटणार आहेत. परंतु मी पाहतो की, तुम्ही असा एक 
जनसमूह आहात, जो मूर्खतेच्या पातळीवर आला असावा. 

हे माझ्या जमातीच्या लोकांनो! जर मी यांना झिडकारीन, तर 
अल्लाहच्या अजाबापासून वाचविण्यात माझी कोण मदत करू शकेल? 
तेव्हा अजूनही तुम्ही विचार का करीत नाही? 





.आणि मी असे म्हणत नाही की, माझ्याजवळ अल्लाहचे खजीने आहेत 


आणि मी तर अदृश्याचे ज्ञान राखत नाही, आणि मी असेही म्हणत 
नाही की, मी फरिश्ता आहे. आणि ज्यांना तुमचे डोळे अपमानित 
पाहतात, त्यांच्याबद्दल असे म्हणू शकत नाही की, त्यांना अल्लाह 
भलाईने नवाजणार नाही. जे काही यांच्या मनांमध्ये आहे, अल्लाह 
चांगल्या प्रकारे जाणतो. जर मी एखादी अशी गोष्ट बोलेन तर माझा 
सुमार त्या लोकांमध्ये होईल, जे जुलमी आहेत. 

उत्तरादाखल ते लोक म्हणाले, हे नूह (अ.) तुम्ही आमच्याशी वाद 
विवाद केला आणि मोठा तंटा उभा केला, आता मात्र तो अजाब 
आणाच, ज्याची तुम्ही आम्हाला धमकी देता, जर तुम्ही सच्चे असाल! 
उत्तरादाखल नूह (अ.) यांनी फर्माविले, अल्लाहने इच्छिले तर 
अजाबही तुमच्यावर येऊन कोसळेल, आणि मग तुम्ही कोठेही बचाव 
करून जाऊ शकत नाही. 

आणि समजा मी तुमच्या भल्याची इच्छा राखली आणि अल्लाहने 
तुम्हाला मार्गदर्शनाच्या मार्गापासून दूर ठेवले, तर माझे हितचिंतक 
होणे तुम्हाला काहीच लाभ देणार नाही. तोच तुमचा पालनकर्ता आहे 
आणि त्याच्याचकडे तुम्हाला परतून जाणे आहे. 

काय हे लोक असे म्हणतात की, या पैगंबराने कुरआनास आपल्या 
मनाने रचले आहे. तुम्ही त्यांना सांगा की, जर मी आपल्या मनाने हे 
कुरआन स्वतःच रचून घेतले आहे, तर माझ्या या अपराधाचे संकट 
माझ्यावर आहे, मात्र जो गुन्हा तुम्ही करीत आहात, त्याच्या 
संकटापासून मी मुक्‍त आहे. 





























11. हूद 264 पारा 12 

















36. आणि नूह (अ.) कडे वही केली गेली की, तुमच्या जनसमूहांपैकी 
ज्याने ईमान राखले त्यानेच राखले, आता त्यांच्या खेरीज कोणीही 
ईमान कबूल करणार नाही, तेव्हा आता तुम्ही त्यांच्या कावेबाजपणाचे 
दुःख करायचे सोडून द्या. 

37. आणि तुम्ही आमच्या देखरेखी खाली आणि आमच्या वहीनुसार एक 
नौका तयार करा आणि या जुलमी लोकांबद्दल माझ्याशी बोलूही 
नका, कारण हे सर्व लोक पाण्यात बुडवून ठार मारले जातील. 

38. तेव्हा नूह (अ.) यांनी नौका बनवायला सुरूवात केली आणि ज्या ज्या 
वेळी त्यांच्या जनसमूहाचे सरदार तिकडून ये जा करीत तेव्हा नूह 
(अ.) ची मस्करी उडवित. नूह (अ.) म्हणाले, बरे, तुम्ही आमची थट्टा 
उडविता तर तुमच्या प्रमाणे एक दिवस आम्ही सुद्धा तुमची थट्टा 
उडवू. 

39. मग तुम्हाला लवकरच हे कळून येईल की, अपमानीत करणारा 
अजाब कोणावर आला, आणि हा अजाब उतरून कोणावर कायम 
होईल. 

40. येथ पावेतो की, जेव्हा आमचा आदेश आला आणि तनूर (भाकरी 
भाजण्याची चूली) मधून पाणी वर येऊ लागले. तेव्हा आम्ही आदेश 
दिला की प्रत्येक प्रकारची जोडी जोडी या नौकेवर चढवून घ्या, 
आपल्या कुटूंबियांना ही, मात्र त्याला नव्हे, ज्याच्याबाबतीत फैसला 
झालेला आहे आणि ज्याने ईमान राखले आहे फक्त त्यालाच चढवून 
घ्या आणि नूह (अ.) वर फार थोडयाशा लोकांनी ईमान राखले होते. 

41. आणि नूह (अ.) म्हणाले की, यात आता चढा. अल्लाहच्या नावाने 
आहे याचे चालणे आणि थांबणे देखील. निःसंदेह माझा पालनकर्ता 
मोठा माफ करणार आणि मोठा दयाशील आहे. 

42. आणि ही नौका या सर्वांना घेऊन पर्वतां सारख्या उंच उंच लाटा 
आणि लहरींमध्ये चालू लागली आणि नूह (अ.) यांनी आपल्या पुत्राला 
हाक मारली, जो वेगळा होता. हे मुला, आमच्यासोबत नौकेत चढ, 
आणि आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांचा जोडीदार बनू नकोस. 

43. तो परत फिरून म्हणाला, मी एखाद्या पर्वतावर चढून जाईन, तो मला 
पाण्यापासून वाचवून घेईल, नूह (अ.) यांनी उत्तर दिले, आज 
अल्लाहच्या आदेशाने वाचविणारा कोणीही नाही; मात्र अल्लाह 



































11. हूद 265 पारा 12 














44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 








एखाद्यावर दया करील तर ती गोष्ट निराळी. अचानक एक लाट 
दोघां पिता पुत्राच्या दरम्यान आली आणि नूह (अ.) चा पुत्र देखील 
पाण्यात बुडून मरणाऱ्यांमध्ये सामील झाला. 

अल्लाहचा आदेश झाला, हे पृथ्वी आपले पाणी गिळून घे आणि हे 
आकाश थांबून जा. पाणी सुकले आणि फेसला पूर्ण झाला व नौका 
जूदी पर्वतावर जाऊन थांबली. आणि ऐलान केले गेले की, जुलमी 
जनसमूहाला अल्लाहच्या कृपेपासून दूर केले गेले. 

नूह (अ.) यांनी आपल्या पालनकर्त्यास पुकारले आणि विनविले की, हे 
पालनकर्त्या! माझा पुत्र माझ्या कुटूंबियांपैकी आहे आणि तुझे वचन 
पक्के आहे आणि फैसला करणाऱ्यांमध्ये तुच सर्वात मोठा शासक 
आहेस. 

पालनकर्त्याने फर्माविले, हे नूह (अ.)! हा तुझ्या कुटूंबियांमध्ये सामील 
नाही, कारण त्याचे कर्म सत्कर्म नाही, तेव्हा माझ्याशी अशा गोष्टीची 
विनवणी करू नका, जी तुम्ही जाणत नाही. मी तुम्हाला ताकिद 
करतो की, नादान लोकांमध्ये कधीही स्वतःला सामील करू नका. 

नूह (अ.) ने विनंती केली, हे पालनकर्त्या, मी तुझा आश्रय धरतो, माझे 
रक्षण कर या गोष्टीपासून की, मी विनवणी करून बसलो तुला एका 
अशा कामाबद्दल की, मी जाणत नव्हतो, आणि जर तू मला माफ केले 
नाहीस व माझ्यावर दया केली नाहीस तर मी देखील नुकसान 
उचलणाऱ्यांपैकी होईन. 

आम्ही फर्माविले की, हे नूह! आता नौकेतून सुखरूपपणे खाली 
उतरा, तुमच्यावर आमची शाती सलामती आणि बरकत आहे, आणि 
त्या लोकांवरही, जे तुमच्यासोबत आहेत, आणि काही लोक असेही 
आहेत, ज्यांना आम्ही थोडयाशा मुदतीकरीता जीवन सामुग्री काम 
चालविण्यासाठी वापरू देऊ. मग आमच्यातर्फे यांना दुःखदायक 
अजाब घेरील. 

(हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैेहि वसल्लम) हे किस्से अदृश्याच्या 
खबरींपैकी आहेत, जे वहीद्वारे आम्ही तुमच्याकडे पाठवित आहोत. 
याच्यापूर्वी ना तुम्ही या गोष्टी जाणत होते, आणि ना तुमचा जनसमूह 
जाणत होता. तेव्हा धीर राखत जा. परिणाम शेवटी अल्लाहचे भय 
राखणाऱ्या लोकांचाच चांगला असेल. 
































11. हूद 266 पारा 12 














50. आणि आदकडे त्यांचे भाऊ हूद (अ.) यांना पाठविले, हूद (अ.) यांनी 
फर्माविले, हे माझ्या बिरादरीच्या लोकांनो! अल्लाहची गुलामी कबूल 
करा, त्याचाखेरीज तुमचा कोणीही उपास्य नाही. तुम्ही खरा मार्ग 
सोडून मनाने रचलेल्या मार्गावर चालू लागलात. 

.हे माझ्या बिरादरीच्या लोकांनो! मी हा संदेश पोहोचविल्याबद्दल 
तुमच्याकडून कसल्याही मोबदल्याची आशा राखत नाही. माझ्या 
मेहनतीचा मोबदला तर त्या स्वामीकडे आहे, ज्याने मला निर्माण केले 
आहे. काय तुम्हाला अक्कल नाही? (की इतक्या स्पष्ट गोष्टी तुमच्या 
ध्यानी येत नाहीत!) 

52. हे माझ्या जमातीच्या लोकांनो! आपल्या पालनकर्त्याकडून आपले 
अपराध माफ करून घ्या, मग तौबा करून त्याचेच होऊन रहा, तर 
तो तुमच्यावर आकाशातून खूप चांगला पाऊस पाडील, आणि आज 
जी तुमची ताकत आहे, यात फार जास्त प्रगती देऊन तुमची ताकत 
आणखी वाढविल आणि तुम्ही अपराधी बनून माझ्या कथनापासून तोंड 
फिरवणे सोडा. 

53. जमातीचे लोक उत्तर देताना म्हणाले, ऐ हूद (अ.)! आमच्यासमोर 
तुम्ही एखादा पुरावा आणला नाही आणि आम्ही तुमच्या सांगण्यावरून 
आपल्या उपास्यांना सोडणार नाही आणि आम्ही तुमचे म्हणणे 
ऐकणार नाही. 

54. आता आमचे तर म्हणणे असे आहे की, आमच्या एखाद्या देव वाईट 
रितीने तुला संचारलाय. तेव्हा हूद (अ.) यांनी उत्तर दिले की, मी तर 
आपल्या बोलविण्यावर अल्लाहची साक्ष सादर करतो. आणि तुम्ही 
सुद्धा साक्षी रहा की, मी तुमच्या मुश्रिक समाजापासून विरोध 
करण्याचे ऐलान करतो. 

55. अल्लाहच्याशिवाय तुमच्याजवळ जे काही असतील, त्या सर्वांना एकत्र 
करून, मला सुचना न देता, अचानक माझ्यावर हल्ला चढवा, तरीही 
तुम्ही माझे काहीही बिघडवू शकणार नाही. 

56. मी अल्लाहवर भरोसा केला आहे, जो माझाही रब (पालनकर्ता) आहे 
आणि तुमचा देखील रब आहे. प्रत्येक सजीवाची शेंडी-कपाळ 
अल्लाहच्या पकडीत आहे. आणि जाणून घ्या की, जो माझ्या 
पालनकर्त्याला प्राप्त करू इच्छितो, त्याला सरळ मार्गावर चालावे लागेल. 





5 


ळी 



































11. हूद 267 पारा 12 














57. 


58. 


59. 


60. 


6 


म 


62. 





पण तरीही तुम्ही मानत नसाल, तर मी ते सर्व संदेश तुमच्यापर्यंत 
पोहचविले, ज्यांच्यासह मला तुमच्याकडे पाठविले गेले होते आणि 
आता तर माझा पालनकर्ता तुमच्याशिवाय दुसऱ्या एखाद्या जमातीला 
तुमच्या जागी आणील, आणि तुम्ही त्याचे काहीच बिघाडू शकणार 
नाही. खात्रीने माझा पालनकर्ता प्रत्येक गोष्टीची देखरेख व सुरक्षा 
ठेवणारा आहे. 

आणि जेव्हा आमच्या आदेश येऊन पोहचला, तेव्हा आम्ही हूद (अ.) 
आणि त्यांच्यासोबत ईमान राखणाऱ्यांना दया कृपेचा आधार देऊन 
त्यांची सुटका केली आणि आम्ही खरोखर त्यांना एका भयानक 
सजेपासून सुरक्षित ठेवले. 

हे आद जनसमूहाचे लोक होते, जे आपल्या पालनकर्त्याच्या 
निशाण्यांचे विरोधक बनले, आणि त्याच्या पैगंबराचे म्हणणे ऐकले 
नाही आणि जबरदस्ती करणाऱ्या प्रत्येक जिद्दीच्या मागे चालणे 
चांगले समजले. 

आणि या जगातही धिःक्काराचा मारा त्यांच्यावर होत राहिला आणि 
कियामतीच्या दिवशीही त्यांचा धिःक्कार होईल. चांगले ऐकून घ्या की, 
आद समाजाचे लोक जे हूद (अ.) च्या बिरादरीचे होते, ज्यांनी 
आपल्या पालनकर्त्याचा इन्कार केला, त्यांना अल्लाहच्या कृपेपासून 
दूर फेकले गेले. 




















. आणि समूदच्या लोकांकडे त्यांचे भाऊ सॉलेह (अ.) यांना आम्ही रसूल 


(पैगंबर) बनवून पाठविले. सॉलेह (अ.) यांनी आवाहन सादर केले, हे 
माझ्या जनसमूहाच्या बांधवांनो! एक अल्लाहची उपासना करा, 
त्याच्याशिवाय दुसरा कोणीही तुमचा उपास्य असू शकत नाही. त्याने 
तुम्हाला जमीनीपासून निर्माण केले व तिच्यावर आबाद केले. तेव्हा 
आता अल्लाहजवळ माफी मागा आणि त्याच्याकडे ध्यान देऊन परत 
चला. निःसंदेह, माझा पालनकर्ता जवळ आहे, दुआ (प्रार्थना) कबूल 
करणारा आहे. 

बिरादरीच्या लोकांनी उत्तर दिले की, हे सॉलेह (अ.)! आम्हाला 
याच्यापूर्वी आशा होती की, तुम्ही आमच्या बिरादरीत मोठे लायक 
निघाल. तर काय, ज्यांची भक्ति उपासना आमचे बाप दादा करीत 
राहिले. त्यापासून तुम्ही आम्हाला मनाई करू लागले. तेव्हा ज्या 


























11. हूद 268 पारा 12 

















मार्गाकडे तुम्ही आम्हाला बोलावित आहात, त्यात आम्हाला संशय 
वाटतो. 


63. सॉलेह (अ.) यांनी फर्माविले, हे माझ्या जनसमूहाच्या लोकांनो! थोडा 


तरी विचार करा की, जर मी आपल्या पालनकर्त्यातफे एका स्पष्ट 
प्रमाणावर बोलवितो आणि ही एक कृपेची बाब आहे, जी 
अल्लाहच्यातर्फे माझ्याकडे पाठविली गेली आहे. मग जर मी त्याच्या 
आज्ञा भंग करीन तर अल्लाहच्या पकडीपासून मला कोण वाचवील? 
अशा स्थितीत तर तुम्ही (माझ्या जनसमूहाचे लोक असूनही) माझे 
फार जास्त नुकसान करण्या मागे लागले आहात. 





64. हे माझ्या बांधवानो! ही अल्लाहची सांडणी (उंटणी) आहे, जी 


तुमच्याकरीता एक निशाणी आहे, तिला मोकळी राहू द्या, यासाठी की, 
तिने चरत फिरावे अल्लाहच्या जमीनीवर आणि वाईट इराद्याने तिला 
हात सुद्धा लावू नका, नाही तर फार शक्य आहे की, तुम्ही 
अल्लाहच्या अजाब (शिक्षे) मध्ये सापडाल. 





65. तरी देखील त्यांनी सांडणीच्या पायावर वार केला आणि तिचा पाय 


कापून टाकला, तेव्हा सॉलेह (अ.) म्हणाले, आता आपल्या घरांमध्ये 
फक्त तीन दिवस मौज करून घ्या. हा वायदा (वचन) आहे, जो कधी 
ही खोटा ठरणार नाही. 


66. मग जेव्हा आमच्या अजाबचा आदेश आला, तेव्हा आम्ही सॉलेह (अ.) 


आणि त्याच्या सोबत ईमान राखणाऱ्यांना आपल्या कृपे खाली घेऊन 
त्या दिवसाच्या अपमानापासून सुटका केली. निःसंदेह तुमचा 
पालनकर्ता मोठी शक्ति आणि दबदबा राखणारा आहे. 





67. आणि त्या अत्याचारी लोकांना एका भयंकर आवाजाने येऊन गाठले, 


मग ते सकाळी आपल्या घरांमध्ये पालथे पडलेले होते. 


68. आणि त्यांची अवस्था अशी झाली की जणू ते या घरांमध्ये कधी 


राहतच नव्हते. चांगले ऐकून घ्या, ही समूदची जमात होती, ज्याने 
आपल्या पालनकर्त्याच्या फर्मानाचा इन्कार केला. सावध व्हा की, 
समूद जनसमूहाला अल्लाहच्या कृपेपासून दूर फेकले गेले. 





69. आणि खात्रीने आम्ही पाठविलेले फरिश्ते इब्राहीम (अ.) यांच्याजवळ 


शुभ-समाचार घेऊन पोहचले, तेव्हा इब्राहीम (अ.) यांना अगोदर 
सलाम केला उत्तरादाखल इब्राहीम (अ.) यांनीही सलाम केला आणि 

















11. हूद 269 पारा 12 














7 


0 


7 


न्न 


7 


1२) 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


मग थोडयाच वेळात इब्राहीम (अ.) तुपात भाजलेले एका वासरू 
घेऊन आले. 





. मग जेव्हा असे पाहिले की, खाण्याच्या वस्तूकडे त्यांचा हात पुढे होत 


नाही तेव्हा त्यांना ओळखू शकले नाही, आणि आपल्या मनात 
त्यांच्याशी घाबरू लागले. फरिश्ते म्हणाले, भिऊ नका, निःसंदेह, 
आम्हाला तर लूत (अ.) यांच्या जमातीकडे पाठविले गेले आहे. 


. आणि इब्राहीम (अ.) यांची पत्नी उभी होती. या गोष्टी ऐकून हसली. 


तेव्हा आम्ही तिला इसहाक (अ.) ची शुभ-वार्ता दिली, आणि इसहाक 
(अ.) नंतर याकूब (अ.) ची. 


. इब्राहीम (अ.) ची पत्नी म्हणाली, काय माझे नशीब आता उजळले 


की, आता मला संतती होईल, जेव्हा मी अगदी म्हातारी झाले आहे 
आणि माझे हे पती देखील म्हातारे झाले आहेत. खरोखर ही तर 
मोठया नवलाचीच गोष्ट ठरेल. 

फरिश्त्यांनी उत्तर दिले, काय तुम्हाला अल्लाहच्या आदेशाबाबत 
आश्‍चर्य वाटत आहे. हे इब्राहीम (अ.) च्या कुटूंबीयांनो! तुमच्यावर तर 
अल्लाहची मोठी कूपा आणि बरकत (समृद्धी) आहे. यात शंका नाही 
की, अल्लाह अतिशय तारीफ करण्यास पात्र, अतिशय महान आहे. 
मग जेव्हा इब्राहीम (अ.) यांची भिती नाहीशी झाली आणि त्यांना पुत्रा 
बाबतची खुशखबर मिळाली, तेव्हा आमच्याशी लूत (अ.) च्या 
जनसमूहाविषयी वाद विवाद करू लागले. 

निःसंदेह इब्राहीम (अ.) मोठे सहनशील, मोठे कोमल मनाचे आणि 
अल्लाहकडे झुकणारे होते. 

आम्ही सांगितले, हे इब्राहीम, या गोष्टीला जाऊ द्या. खात्रीने हा 
तुमच्या पालनकर्त्याचा आदेश आहे, जो येऊन पोहचला आहे, आणि 
आता यांच्यावर असा अजाब (प्रकोप) येईल, ज्याला कोणी हटवू 
शकत नाही. 

आणि जेव्हां आम्ही पाठविलेले हे फरिश्ते लूत (अ.) जवळ पोहोचले, 
तेव्हा ते दुखी झाले आणि संकुचित हृदयी झाले, आणि म्हणाले 
आजचा दिवस अतिशय कठीण आहे. 

आणि त्यांच्या बिरादरीचे लोक त्यांच्याजवळ धावत पळत आले (आणि 
त्याच्या घरावर जणू हल्ला चढविला) आणि याच्यापूर्वीही हे लोक 



































11. हूद 270 पारा 12 














79. 


8 


ल 


8 


नोड 


82. 


83. 


84. 





वाईट कामांमध्ये मशगूल होते. (आपल्या दारावर त्यांचा हा जमाव 
बघून) लूत (अ.) म्हणाले हे, माझ्या समाजाच्या बांधवांनो! माझ्या सूना 
मुली तुमच्याकरीता साफ सुथऱ्या आहेत (आणि तुम्ही आपली गरज 
पूर्ण करण्याचा साफ सुथरा मार्गसोडून गलिच्छ व घाणेरडा मार्ग धरू 
नका) तर अल्लाहचे भय राखा आणि माझ्या पाहुण्यांमध्ये मला 
अपमानित करू नका. काय तुमच्यात एक ही भला माणूस नाही? 
जमावाने ओरडून सांगितले की, तुम्हाला माहित आहे. या वेळी 
आम्हाला तुमच्या मुलींशी काही घेणे देणे नाही आणि आम्ही जे काही 
इच्छित आहोत, ते तुम्ही जाणता. 





.लूत (अ.) म्हणाले, मला तुमच्याशी मुकाबला करण्याची शक्‍ती असती 


तर फार बरे झाले असते किंवा एखाद्या मजबूत आधाराचा आश्रय 
घेतला असता. 





. तेव्हा लूत (अ.) चे पाहुणे म्हणाले, हे लूत आम्ही तर तुमच्या 





पालनकर्त्यातर्फे पाठविलेले फरिश्ते आहोत. हल्ला करणाऱ्यां लोकांचा 
हात तुमच्यापर्यंत कधीही पोहचू शकत नाही. रात्रीच्या एका हिश्श्यात 
आपल्या कुटुबांच्या लोकांना घेऊन निघा, आणि चांगले समजून घ्या 
की तुमच्यापैकी कोणीही मागे फिरून पाहू नये. परंतु तुमची पत्नी या 
हुकुमाचे पालन करू शकणार नाही. यासाठी की, तिच्यावरही तेच 
संकट येणार आहे, जे यांच्यावर येईल. या सर्वांच्या वायद्याची वेळ 
सकाळची आहे. काय सकाळची वेळ जवळ नाही? 

तर, जेव्हा आमचा आदेश आला, तेव्हा आम्ही या इलाक्याची जमीन 
पालथी करून वरचा हिस्सा खाली केला आणि त्यांच्यावर सतत 
भाजलेल्या मातीचे दगड वर्षाविले. 

आणि या दगडांवर तुझ्या पालनकर्त्याच्यातफे खास निशाण लावलेले 
होते, आणि हा इलाका या अत्याचारी लोकांपासून काही दूर नाही. 
आणि मदयनकडे त्यांचे भाऊ शुएब (अ.) यांना आम्ही पैगंबर बनवून 
पाठविले. त्यानी आपल्या जनसमूहाला सांगितले की, हे माझ्या 
जनसमूहाच्या बांधवांनो! अल्लाहची भक्ति उपासना करा, 
त्याच्याशिवाय तुमच्याकरिता कोणीही उपासना करण्यास लायक 
नाही. माप तोल करण्यात कमी देणे सोडून द्या. मी तुम्हाला या वेळी 
चांगल्या स्थितीत पाहत आहे, (जर तुम्ही असल्या हरकती करणे 























11. हूद 271 पारा 12 














85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 





सोडले नाही तर) मला तुमच्या बाबतीत भय वाटते की, पुढे 
तुमच्यावर एके दिवशी भयानक अजाब (यातने) चा घेरा पडेल. 

हे माझ्या बिरादरीच्या लोकांनो! माप आणि वजन न्यायाच्या 
आधारावार पूर्ण करा. आणि लोकांना वस्तू तोलून देतांना त्यांचे 
नुकसान करू नका, आणि जमीनीवर फसाद पसरविणे सोडून द्या. 
आणि ईमान राखत असाल तर अल्लाहने दिलेले जे काही बाकी 
राहील, त्यातच तुमचे भले होईल आणि मी तुमच्यावर देखरेख 
ठेवणारा तर नाही. 

समाजाच्या लोकांनी उत्तर दिले, हे शुएब (अ.)! काय तुमची नमाज 
तुम्हाला हे शिकविते की, आमचे वाड वडील, ज्यांची पूजा करीत 
राहिले, त्यांना आम्ही सोडून द्यावे. आणि आपल्या धन दौलतीमध्ये ही 
मनाला वाटेल ते करू न शकावे. आता तुम्हीच एक समजदार आणि 
भले माणूस उरले आहात. 

तेव्हा शुएब (अ.) यांनी फर्माविले की, हे माझ्या जमातीच्या बांधवांनो! 
बरे, हे तर पाहा की, मी आपल्या पालनकर्त्यातफे प्रमाणावर कायम 
आहे आणि त्याने मला चांगली उपजिविका (अन्न-सामुग्री) ही प्रदान 
केली आहे. आणि माझा कधी इरादाही झाला नाही की, ज्या गोष्टीची 
तुम्हाला मनाई करतो, त्याच्या उलट मी स्वतः करू लागावे. मी तर 
शक्य होईल तेवढी सुधारणा करू इच्छितो आणि ही सर्व सुबुद्धी मला 
फक्त अल्लाहतर्फे लाभली आहे. त्याच्यावरच मी भरोसा केला आहे; 
आणि त्याच्याचकडे मला परतून जायचे आहे. 

आणि हे माझ्या जमातीच्या बांधवांनो! माझ्या विरोधात अपराधी बनू 
नका, नाही तर तुमच्यावरही तसाच अजाब येईल. जसा नूह (अ) 
यांच्या कबील्यावर आला होता आणि हूद (अ.) व सॉलेह (अ.) यांच्या 
जमातीवर आला होता, आणि लूत (अ.) यांच्या जनसमूहा (ची वाईट 
दशा झाली होती, ती घटना) तुमच्यापासून फार दूर असलेली गोष्ट 
नाही. 

(भल्या माणसांनो!) आपल्या पालनकर्त्याजवळ माफी मागा आणि मग 
तौबा (क्षमा-याचना) करून त्याचेच होऊन रहा. निःसंदेह माझा 
पालनहार मोठा मेहेरबान आणि दासांशी फार प्रेम करणारा आहे. 
लोकांनी उत्तर दिले, हे शुएब (अ.)! तुमच्या बहुतेक गोष्टी आमच्या 






































11. हूद 272 पारा 12 














ध्यानी येत नाहीत, आणि आम्ही असे पाहतो की, आमच्या दरम्यान 
तुमची काहीच हस्ती आणि लायकी नाही. तुमच्या बिरादरी व 
कुटुंबाची पर्वा आम्हाला नसती तर आम्ही तुम्हाला दगडांनी ठेचून 
मारले असते. आणि तुम्ही आम्हांस जड झाले नसते. 

92. शुएब (अ.) म्हणाले हे माझ्या बिरादरीच्या लोकांनो! काय अल्लाहच्या 
मुकाबल्यात तुम्ही माझी बिरादरी आणि कुटूंबाच्या दबावाची जास्त 
पर्वा केली आणि अल्लाहच्या आदेशांना पाठीमागे टाकले? ऐका, 
माझ्या पालनकर्त्याने तुमच्या सर्व करतूतींना सर्व प्रकारे घेरून ठेवले 
आहे. 

93. आणि हे माझ्या कबील्याच्या लोकांनो! आपल्या जागी तुम्हीही 
आचरण करीत रहा आणि मी ही आपल्या कामात मग्न राहील. 
लवकरच तुम्हाला माहित पडेल की, अपमानित करून टाकणारा 
अजाब कोणावर आला आणि खोटा कोण आहे, परिणामाची वाट 
पाहा. मी देखील तुमच्यासोबत वाट पाहतो. 

94. आणि आमच्या आदेशाची जेव्हा ती वेळ आली, तेव्हा आम्ही शुएब 
(अ.) व त्यांच्या सोबत ईमान राखणाऱ्यांवर मेहेरबानी करून त्यांना 
मुक्ति दिली आणि इतर सर्व अत्याचारी लोकांना एका भयंकर भय 
भीत करणाऱ्या आवाजाने येऊन धरले आणि सकाळी हे लोक 
आपल्या घरांमध्ये उलटे पालथे पडले होते. 

95. (त्या अत्याचारींची अशी वाईट गत झाली की) जणू हे लोक या 
ठिकाणी कधी राहतच नव्हते. सावध व्हा की, मदयनवाल्यांनाही समूद 
जनसमूहा प्रमाणे अल्लाहच्या दया कृपेपासून दूर फेकले गेले. 

96. आणि मूसा (अ.) यांना ही आम्ही पैगंबर बनवून आपल्या आयती व 
स्पष्ट प्रमाणांच्यासह पाठविले होते. 

97. मूसा (अ.) यांना आम्ही फिरऔन व त्याच्या दरबारातील सरदारांकडे 
पाठविले होते (परंतु या लोकांनी मूसा अ. चे म्हणणे ऐकले नाही) 
आणि फिरऔनच्या हुकुमानुसार चालले, खरे पाहता फिरऔनच्या 
आदेशात काहीच भली गोष्ट नव्हती. 

98. फिरऔन कियामतीच्या दिवशी आपल्या कबील्याच्या पुढे चालेल 
(आणि आपल्या सरदारी खाली) त्यांना घेऊन आगीत जाऊन पडेल. 
किती वाईट घाट आहे जिथे हे लाक जाऊन पोहचले. 



































11. हूद 273 पारा 12 











99. या जगात यांच्या मागे धिःक्काराचा मारा होत राहिला आणि 
कियामतीच्या दिवशीही किती वाईट मोबदला (बक्षीस) यांना मिळाला. 

100.हे त्या वस्त्यांचे अहवाल आहेत, जे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत, 
त्यांच्यापैकी काही वस्त्या अजूनपर्यंत उभ्या आहेत आणि काहींना तर 
आम्ही मुळासह कापून उजाड केले आणि त्या वीरान (उद्ध्वस्त) 
पडल्या आहेत. 

101.आम्ही त्यांच्यावर जुलूम केला नाही, परंतु हे लोक स्वतःच आपल्यावर 
जुलूम करीत होते. तेव्हा आपल्या पालनकर्त्याचा आदेश आल्यानंतर, 
त्यांना त्यांची उपास्ये काहीच उपयोगी पडले नाहीत, ज्यांना हे लोक 
अल्लाहलासोडून (प्रार्थनित पुकारीत होते. आणि (अल्लाहच्याशिवाय 
दुसऱ्यांना दुआ-प्रार्थना करून पुकारण्यात) यांचा विनाश व बरबादी 
आणखी जास्त वाढली. 

॥02.आणि अशा प्रकारे जुलमी व अत्याचारी वस्त्यांना तुमच्या 
पालनकर्त्याच्या पकडीत आल्यावर नष्ट केले जाते. निःसंदेह, त्याची 
पकड मोठी दुःखदायक आणि अतिशय सक्त आहे. 

103.निश्‍शचितच जे लोक आखिरतच्या अजाबाचे भय राखत असतील, 
त्यांच्यासाठी यात संकेत आहेत. आणि हा दिवस असा असेल की, सर्व 
माणसांना एकत्र केले जाईल आणि हा दिवस हजर होण्याचा असेल. 

104.आणि हा दिवस आणण्यात आम्ही उशीर लावत नाही, मात्र एक 
ठरावीक मुदत पूर्ण होईपर्यंत. 

105.(मुदत पूर्ण झाल्यावर) जेव्हा हा दिवस येईल. तेव्हा अल्लाहच्या 
परवानगीशिवाय कोणी जीव बोलूही शकणार नाही, जेव्हा त्यांच्यात 
दुर्दैवी आणि सुदैवी लोक सर्व हजर असतील. 

॥06.जे लोक दुर्दैवी असतील, त्यांना आगीत टाकले जाईल आणि तिथे धापा 
टाकीत फार भयंकर आणि भितीदायक आवाजात ओरडू लागतील. 

॥07.तिथे त्यांना नेहमीकरीता राहायचे आहे, जोपर्यत जमीन व आकाश 
राहतील. परंतु जर तुमच्या पालनकर्त्याला दुसरे काही मंजूर असेल 
तर गोष्ट वेगळी आहे. निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता जो ईरादा करतो 
तो पूर्ण केल्याशिवाय राहत नाही. 

॥08.आणि जे लोक नेक व सदाचारी असतील, ते जन्नतमध्ये नेहमीकरीता 
राहतील, जोपर्यत आकाश व जमीन राहतील, मात्र जर तुमचा 





















































11. हूद 274 पारा 12 











पालनकर्ता इच्छिल तर गोष्ट वेगळी आहे. हा मोबदला व बक्षीस 

अशा प्रकारचा असेल की, ज्याचा क्रम कधीही संपणार नाही. 

109.हे लोक अल्लाहला सोडून दुसऱ्यांची भक्ति उपासना करतात. त्यांच्या 
उपासनेचे हे कर्म असेच आहे ज्या प्रमाणे त्यांच्यापूर्वी त्यांच्या 
वाडवडीलांचा अयोग्य उपासना मार्ग होता, तेव्हा त्यांच्या वाईट 
परिणामाबाबत संशयात पडू नका. आणि त्यांच्या नशीबात लिहिलेले 
आम्ही त्यांना पूरेपूर देऊ. ज्यात काहीच कमी केले जाणार नाही. 

110.आणि मूसा (अ.) यांना आम्ही ग्रंथ प्रदान केला होता. त्याच्यातही 
मतभेद पाडला गेला. जर तुमच्या पालनकर्त्यातफे आधीच एक फर्मान 
जारी केले गेले नसते तर त्यांचा फैसला आताच केला गेला असता 
आणि हे लोक (मूसा अ. च्या ग्रंथात मतभेद निर्माण करून) स्वतः 
संशयात पडून आपसात भांडण करीत राहिले. 

111.आणि हे जेवढे देखील आहेत, त्यांच्यापैकी प्रत्येक जणाला तुमचा 
पालनकर्ता, त्यांच्या आचरणाचा परिपूर्ण मोबदला देईल. निःसंदेह, 
तोच यांच्या प्रत्येक कर्माची पूरेपूर खबर राखतो. 

112.तेव्हा तुम्ही आणि जे लोक तौबा (क्षमा याचना) करून तुमच्यासोबत 
झालेत, सर्वच्या सर्व या आदेशावर मजबूतपणे कायम राहा, जो 
तुम्हाला दिला गेला आहे आणि मर्यादेच्या बाहेर जाण्याची हिम्मत 
कोणी करू नये. निःसंदेह तुम्ही जे काही कर्म करता, अल्लाह ते 
पाहणारा आहे. 

॥13.आणि अत्याचारी लोकांकडे झुकू नका, नाही तर आग तुम्हाला भाजून 
टाकील, तेव्हा मात्र अल्लाहच्याशिवाय तुमचा दुसरा कोणीही मित्र 
नाही; आणि तुमच्या मदतीसाठीही कोणीही येणार नाही. 

॥14.आणि दिवसाच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर नमाज कायम करा, आणि 
रात्रीच्या एका हिश्श्यातही नमाज कायम करा. निःसंदेह नेक कर्मामध्ये 
हा गुण आहे की, वाईट गोष्टींना दूर करतात. ही गोष्ट अशा सर्व 
लोकांनी ध्यानात ठेवायची आहे, जे उपदेश ध्यानात राखणारे आहेत. 

115.धीर धरून आपल्या मनावर ताबा ठेवा. तेव्हा ही गोष्ट अगदी खरी 
आहे की, अल्लाहच्याजवळ नेकी (सदाचाराची कामे) करणाऱ्यांचा 
मोबदला कधीही वाया जात नाही. 

॥116.(जेव्हा जमीनीवर फिसाद पसरविला गेला) तेव्हा तुमच्या पूर्वीच्या 





















































11. हूद 275 पारा 12 











काळातील लोकांमध्ये, समंजस (समझदार) माणसांनी फसादी व 
उपद्रवींना जमीनीवर दुराचार माजविण्यापासून मनाई का नाही केली? 
परंतु फार थोड्या लोकांनी मनाई केली, तेव्हा आम्ही त्यांना वाचविले. 
परंतु मोठ्या संख्येत असलेले अत्याचारी खुशहाल धनवान लोक 
आपल्या मौज मजेला कायम राखण्यासाठी उलट अपराध्यांचे 
साथीदार बनले. 

117.आणि तुमच्या पालनकर्त्याचा हा नियम नव्हे की, वस्तीवाल्यांचा 
जबरदस्ती नायनाट करून टाकावा, जेव्हा त्या ठिकाणचे लोक 
सुधारणा करण्यात लागले असावे. 

118.आणि जर तुमच्या पालनकर्त्यानी इच्छिले असते तर सर्वच्या सर्व 
लोकांना एकाच जमात बनविले असते, पण ते मत भेद करत 
राहतील. (परंतु इथे या लोकांना वेग वेगळ्या मार्गावर चालत 
राहण्याची सूट दिली गेली आहे.) 

119.पण त्यामध्ये त्यांचा समावेश नसेल जे लोकांनी तुझ्या पालनकर्त्याची 
कृपा प्राप्त केली आणि यासाठीच त्याने त्यांना निर्माण केले होते, आणि 
तुमच्या पालनकर्त्याचे हे म्हणणे देखील पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही 
की, मी जहन्नमला जिन्न आणि मानवांना एकत्र करून भरून टाकीन. 

120.पूर्वी पाठविलेल्या पैगंबरांचे बहुतेक अहवाल आणि घटना आम्ही 
तुम्हाला वर्णन करून सांगितल्या यासाठी की, यांचे अहवाल सादर 
करून आम्ही तुमच्या मनाला मजबूत करावे आणि त्यांच्या घटनांमध्ये 
तुमच्यासाठी सत्य आणि उपदेशाच्या गोष्टी पाठविल्या गेल्या आहेत; 
आणि ईमान राखणाऱ्यांकरीता या गोष्टी फार विचार करण्याच्या आहेत. 

॥21.अजुनही जे लोक ईमान स्वीकारीत नाहीत, त्यांना सांगा की, तुम्ही 
आपल्या जागी काम करीत रहा, आणि आम्हीही आपले काम करीत राहू. 

122.आणि परिणामाची तुम्हीही वाट बघा आणि आम्ही देखील वाट पाहतो. 

123.आकाशांमध्ये आणि जमीनीत जे काही अदृश्य आहे (म्हणजे 
लोकांच्या नजरेला न दिसणारे आहे) ते सर्व अल्लाहचे आहे आणि 
सर्व कामांचा शेवट त्याच्याचकडे जाऊन समोर येईल. तेव्हा तुम्ही 
फक्त त्याच एका अल्लाहची उपासना करीत रहा आणि त्याच्याच 
मदतीवर भरोसा राखा. आणि लोक हो! जे काही तुम्ही करता, 
अल्लाह त्यापासून बेखबर नाही. 


















































12. यूसुफ 276 पारा 12 














12. यूसुफ 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 111 आयती आणि 12 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. अलिफ- लाम-रा. या आयती आहेत त्या ग्रंथाच्या जो साफ साफ 
वर्णन करतो. 

. निःसंदेह आम्ही या कुरआनास अरबी भाषेत अवतरीत केले आहे, 
यासाठी की, तुम्ही चांगल्या प्रकारे समजू शकावे आणि अपल्या 
बुद्धीचा वापर करावा. 

. (हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) आम्ही तुमच्यावर कुरआन 
(ग्रंथ) अवतरीत केला आहे. यात आम्ही एक घटना निवेदन करतो, 
जी अतिशय चांगली आणि ठत्कृष्ट घटना आहे आणि या 
कुरआनाच्या उतरण्यापूर्वी तुम्हालाही या घटनेची खबर नव्हती. 

. जेव्हा यूसुफ (अ.) आपल्या पित्याला म्हणाले, हे पिता! मला एक 
स्वप्न पडले. मी पाहिले की, अकरा तारे, सूर्य व चंद्र मला सजदा 
करीत आहेत. 

. याकूब (अ.) यांनी उत्तर दिले की, पुत्रा! या स्वप्नाबाबत आपल्या 
भावांना सांगू नको, नाही तर ते तुझ्याकरीता धोक्याची एखादी चाल 
खेळतील. निःसंदेह, सैतान माणसाचा उघड शत्रू आहे. 

. आणि अशाच प्रकारे होईल की, तुमचा पालनकर्ता तुम्हाला पसंत 
करील आणि तुम्हाला स्वप्न (आणि घटना व मामल्यांचा खुलासा व 
त्या) बाबत उपाय योजना करण्याची शिकवण देईल आणि तुमच्यावर 
आणि याकूब (अ.) च्या कुटूंबाला आपल्या कूपा देणग्या भरपूर देईल, 
ज्या प्रमाणे त्याने पूर्वी देखील फार देणग्या प्रदान केल्या आहेत. 
तुमचे वाडवडील इब्राहीम (अ.) आणि इसहाक (अ.) यांच्यावर, खात्रीने 
तुमचा पालनकर्ता मोठाज्ञानी, मोठा तत्त्वदर्शी आहे. 

. खरे पाहता यूसुफ (अ.) आणि त्याच्या भावांच्या अहवालात 
विचारणाऱ्यांकरीता निशाण्यां आहेत. 

. जेव्हा यूसुफ (अ.) चे भाऊ आपसात म्हणू लागले की, आमच्या 
पित्याला युसूफ (अ.) व त्याचा सख्खा भाऊ आमच्या पेक्षा जास्त प्रिय 
आहेत, खरे पाहता आम्ही तर एक पूर्ण जत्था आहोत (आणि जमातीची 
































12. यूसुफ ऱ्ह पारा 12 














। 


जी 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


ताकत राखतो) आमचे पिता खरोखर उघड चूकीवर आहेत. 


. आता असे करा की, युसूफ (अ.) ची हत्या करून टाका किंवा एखाद्या 





उजाड जागी (अथवा दुसऱ्या देशात) सोडून द्या, तेव्हा कोठे तुमच्या 
पित्याच्या मनातून त्याचे प्रेम नाहीसे होऊन, ते तुमच्याकडे झुकेल. या 
कामानंतर तुम्ही नेक सदाचारी बनून जा. 








. तेव्हा त्यांच्यापैकी एक जण म्हणाला, यूसुफ (अ.) ला ठार मारू नका 


आणि त्याला एखाद्या अंधाऱ्या व उजाड विहीरीत टाकून द्या की, 
रस्त्यांने जाणाऱ्या एखाद्या काफिला वाल्याच्या हाती लागेल तर ते 
त्याला घेऊन निघून जातील. जर तुम्हाला काही करायचे तर हेच 
करा. 











. जेव्हा हे भाऊ आपसात-कट कारस्थान ठरवून चुकले तेव्हा) म्हणाले 


हे पिता आपण युसूफ (अ.) बाबत आमच्यावर भारोसा करीत नाही 
याचे काय कारण आहे? वास्तविक आम्ही युसूफ (अ.) चे फार भले 
इच्छिणारे आहोत. 

हे पिता उद्या त्याला आमच्यासोबत पाठवा खाण्या पिण्यात आणि 
खेळण्या कुदण्यात त्याचे मनही रमेल आणि आम्ही त्याचे रक्षण 
चांगले प्रकारे करू. 

तेव्हा याकूब (अ.) म्हणाले की, मला याची मोठी काळजी वाटत असते 
आणि तुम्ही जर याला कोठे घेऊन गेलात तर मला भिती वाटते की, 
तुमचे (हिंडण्या-फिरण्यात) याच्याकडे ध्यान न रहावे आणि याला 
लांडग्याने खाऊन टाकावे. 

भावांनी उत्तर दिले की, आमची एवढी मोठी टोळी व जमात 
असतांनाही, याला लांडगा खाऊन टाकील तर आम्ही मोठे निकामी 
ठरू. 

तर जेव्हा युसूफ (अ.) ला हे लोक घेऊन निघाले आणि या गोष्टीवर 
सर्वाचे एकमत झाले की, याला अंधाऱ्या विहीरीत टाकून द्यावे. तेव्हा 
आम्ही वहीद्वारे युसूफ (अ.) ला धीर दिला की, एक वेळ अशी जरूर 
येईल की, तुम्ही त्यांना त्यांच्या या हरकती विषयी सांगाल, जेव्हां ते 
तुम्हाला ओळखत सुद्धा नसतील. 

आणि युसूफ (अ.) चे भाऊ रात्री रडत ओरडत आपल्या पित्याजवळ 
आले. 
































12. यूसुफ 278 पारा 12 














17. म्हणाले, हे पिता! आम्ही जेव्हां गेलो तेव्हा एकमेकांचा पुढे निघून 
जाण्याचा शर्यतीत लागलो आणि आपल्या सामानाजवळ युसफ (अ.) 
ला सोडले, तर त्याला लांडग्याने खाऊन टाकले आणि आता तुम्ही 
तर आमच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणार नाही मग आम्ही कितीही 
खरे असलो तरी. 

18. आणि त्यांनी त्यांच्या सदऱ्यावर खोटे नाटे रक्‍त लावून आणले, हे 
एकून त्यांच्या वडिलांनी सांगीतले, असे नाही घडले, उलट तुम्ही, ही 
गोष्ट मनाने रचली आहे तेव्हा आता तर असा धीर संयम पाहिजे की, 
ज्यात शिकायत नसावी आणि जे काही तुम्ही सांगत आहात त्यावर 
तर अल्लाहच्या मदतीद्वारेच धीर लाभू शकतो. 

19. आणि एका काफिल्याचे तिकडून जाणे झाले, तेव्हा त्यांनी आपल्या 
माणसाला पाणी आणायला पाठविले. त्याने आपला डोल विहीरीत 
टाकताच तो ओरडला, खुशखबर असो! हा तर मोठा चांगला मुलगा 
हाती लागला. आणि काफिले वाले युसूफ (अ.) ला धन कमविण्याच्या 
हेतुने माल समजून लपवून निघुन गेले. त्यांच्या कामाची अल्लाहला 
चांगली खबर होती. 

. आणि त्यांनी युसूफ (अ.) ला फार कमी किमतीत म्हणजे काही 
दिरहमवर (दुसऱ्यांच्या हाती) विकून टाकले आणि त्यांच्या मनात 
यूसुफ (अ.) ची काही जास्त कदर नव्हती. 

. या नंतर (जेव्हा) मिसरमध्ये यूसुफ (अ.) ला (विकले गेले तेव्हा) त्यांना 
खरेदी करणाऱ्याने आपल्या पत्नीला सांगितले की, याला खूप मान 
सन्मानाने आपल्या देखरेखीत ठेव. फार शक्‍य आहे की, पुढे हा 
मुलगा आमच्याकरीता फार लाभदायक ठरेल किंवा आम्ही याला 
आपला पुत्रच बनवून घेऊ, आणि अशा प्रकारे आम्ही मिस्र देशात 
यूसुफ (अ.) चे पाय मजबुत केले आणि आम्ही यूसुफ (अ.)) ला 
(आपल्या प्रशिक्षणा खाली) स्वप्नाच्या अर्थाद्वारे हकीकतीच्या 
सखोलतेचे ज्ञान प्रदान केले, अल्लाह आपला आदेश जारी करण्यात 
वरचढ आहे. परंतु बहुतेक लोक हे जाणत नाहीत. 

. आणि जेव्हा यूसुफ (अ.) पूर्णपणे आपल्या तरूण अवस्थेस पोहचले 
तेव्हा आम्ही त्यांना बुद्धी आणि ज्ञान प्रदान केले आणि आमचा तर 
हा नियम आहे की, नेकी (सत्कर्म) करणाऱ्यांना आम्ही खुप चांगल्या 























2 


क! 





2 


लो 








2 


२) 

















12. यूसुफ 279 पारा 12 














23. 


2 


2 


(जा 


2 


2 


ज्य 


28. 


29. 


प्रे 


) 


प्रकारे मोबदला देत असतो. 

आणि ज्या स्त्रीच्या घरात यूसुफ (अ.) यांना ठेवले गेले होते, तीच 
त्यांना मोहित करू लागली (आणि मोहीनी घालू लागली) की, यूसूफ 
(अ.) चे मन डगमगावे आणि दरवाजे बंद करून म्हणाली यूसुफ (अ.) 
इकडे ये, जे काही आहे सर्व तुझ्यासाठीच आहे, यूसुफ (अ.) म्हणाले, 
अल्लाहचे शरण असो. तो माझा पालनकर्ता आहे. त्याने मला 
आतापर्यंत चांगल्या प्रकारे ठेवले आहे. आणि जालिम व अत्याचारी 
लोकांना तो सफल होऊ देत नाही. 

त्या स्त्रीने यूसुफ (अ.) शी इरादा करून घेतला होता आणि युसूफ 
(अ.) यांनी जर आपल्या पालनकर्त्याचे प्रमाण पाहिले नसते तर 
त्यांचाही इरादा झाला असता अशाप्रकारे आम्ही युसुफ (अ) ला 
दुराचार व निर्लज्जपणाच्या कामापासून वाचविले. निःसंदेह ते आमच्या 
खास दासांपैकी होते 








. दरवाजाच्या दिशेने युसूफ (अ.) पुढे आणि स्त्री मागे धावली आणि 





युसूफ (अ.) ची कमीज त्या स्त्रीने मागच्या बाजूने खचून फाडली या 
धाव पळीत दोघे जण दरवाजापर्यंत पोहोचताच त्यांना स्त्रीचा पती 
हजर दिसून आला. अजीजची पत्नी म्हणाली याशिवाय आणखी 
कोणती शिक्षा असू शकते त्या माणसाची जो तुझ्या बायकोशी वाईट 
इरादा ठेवील की, त्याला सरळ जेल खाण्यात बंद केले जावे किंवा 
मग एखादी कठोर शिक्षा दिली जावी. 

युसूफ (अ.) म्हणाले की, हिनेच मला मोहीत करण्याचा प्रयत्न केला 
की, माझे मन हिच्याकडे लागावे आणि त्याचवेळी स्त्रीच्या 
नातेवाईकापैकी ऐका साक्षीदाराने साक्ष दिली की, जर युसूफ (अ.) चा 
कुरता पुढच्या बाजूने फाटला असेल तर, ही स्त्री खरी आहे व तो 
खोटा आहे. 














.आणि जर यूसुफ (अ.) ची कमीज मागच्या बाजूने फाटली आहे तर 


मग स्त्री खोटी आणि तो (यूसुफ) खरा आहे. 

जेव्हा स्त्रीच्या पतीने पाहिले की, यूसुफ (अ.) चा कुर्ता तर मागच्या 
बाजूने फाटला आहे तेव्हा म्हणाला की, तुम्हा स्त्रीयांचे हे माया जाल 
आहे. निःसंदेह तुमच्या चाली मोठ्या भयंकर असतात. 

मग सांगितले गेले की, यूसुफ (अ.) या गोष्टीला नजरे आड करा आणि 




















12. यूसुफ 280 पारा 12 














3 


९0 


3 


ळी 


32. 


3 


(> 


34. 


35. 


हे अजीजची पत्नी तू आपल्या अपराधाची माफी माग. खात्रीने भूल व 
चूक तुझीच आहे. 


. (राजधानीत) शहरातील मोठ मोठ्या घराण्यांच्या स्त्रीयां या गोष्टीची 


चर्चा करू लागल्या की, अजीजची पत्नी तर आपल्या गुलामावर 
मनापासून फिदा होऊन त्याच्यापाठीशी लागली आहे. आता या 
गोष्टीची खात्री झाली आहे की, त्या गुलामाच्या प्रेमाने तिच्या मनात 
घर केले आहे. आम्हाला ती उघड चूक करतांना दिसत आहे. 











. अजीजच्या पत्नीने जेव्हा त्यांची चर्चा ऐकली तेव्हा (तिला मोठा राग 





आला आणि तिने) मोठ मोट्यां स्त्रीयांना निमंत्रण दिले आणि लोड 
गाद्यांची मैफल सजविली आणि प्रत्येक स्त्रीच्या हातात चाकू सुरी 
दिली आणि यूसुफ (अ.) ला म्हणाली की, जरा यांच्या समोरही ये. 
मग काय! बोलाविण्यात आलेल्या स्त्रीयांनी यूसुफ (अ.) ला पाहताच 
फार अवाक्‌ झाल्या आणि (बेभानपणे) त्यांनी आपले हात कापून 
जखमी करून घेतले आणि म्हणू लागल्या की, महान तर केवळ 
अल्लाह आहे. हा काही एखादा मनुष्य नाही, उलट हा तर कोणी 
तेजस्वी फरिश्ता आहे. 

तेव्हा अजीजची पत्नी म्हणाली की, हाच तो तरूण आहे, ज्याच्या 
विषयी तुम्ही मला टोमणे मारत होत्या हे मात्र खरे आहे की, मी 
याला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्याने 
आपली अब्रु वाचविली. आणि जर याने अजूनही माझे म्हणणे मान्य 
केले नाही तर मग अवश्य याला कैदखान्यात टाकून अपमानित केले 
जाईल. 














.तेव्हा यूसुफ (अ.) ने दुआ ऐप्रार्थना) केली, हे पालनकर्त्या! ज्या 





गोष्टीकडे ही स्त्री मला बोलावित आहे तिच्यापासून स्वतःचा बचाव 
करण्यासाठी माझे जेलखान्यात राहणेच अधिक चांगले राहील आणि 
जर तू मला त्यांच्या मायाजालपासून वाचविले नाही तर मी 
त्यांच्याकडे झुकेन आणि नादानी करून बसेल. 

तेव्हा पालनकर्त्याने यूसुफ (अ.) ची दुआ कबूल केली; आणि त्या 
स्त्रीयांच्या मोहजालापासून यूसुफ (अ.) ला वाचविले. निःसंदेह, तो दुआ 
ऐकणारा व परिस्थिती जाणणारा आहे. 

मग काही निशाण्या पाहिल्या नंतर अधिकारी लोकांच्या मनात हा 




















12. यूसुफ 281 पारा 12 














36. 


37. 


38. 


389. 


40. 


विचार आला की, एका ठराविक मुदतीपर्यंत यूसुफ (अ.) ला कैदेत 
ठेवणेच बरे राहील. 

आणि यूसुफ (अ.) जेव्हा कैदखान्यात गेले तेव्हा दोन तरूण त्यांच्या 
सोबत कैदखान्यात दाखल झाले. त्यांच्यापैकी एक जण म्हणाला की, 
मी स्वप्नात काय पाहतो की, मी दारू गाळत आहे आणि दुसरा 
म्हणाला मी स्वप्नात पाहिले की, माझ्या डोक्यावर भाकरी ठेवलेल्या 
आहेत आणि पक्षी त्यातून खात आहेत. (यूसुफ अ.), तुम्ही आम्हाला 
फार नेक सदाचारी व भल्या लोकांपैकी दिसत आहात. आम्हाला या 
स्वप्नाचा खुलासा काय तो सांगा. 

यूसुफ (अ.) यांनी सांगितले की, इथे कैदखान्यात तुम्हाला जे खायला 
प्याला मिळते ते येण्यापूर्वी मी तुम्हाला या स्वप्नाचा खुलासा सांगेन. 
माझ्या पालनकर्त्याने जे काही मला शिकविले आहे. त्या ज्ञानाचाच हा 
एक भाग आहे, (तेव्हा बंधुनो ऐका), मी त्या लोकांचा मार्गसोडून 
दिला आहे, जे अल्लाहवर असलेल्या ईमानापासून हटले आणि हे सर्व 
आखिरतचेही इन्कारी झाले आहेत. 

मी तर माझे वाड वडील इब्राहीम (अ.) इसहाक (अ.) आणि याकूब 
(अ) यांचा धर्म पाळतो. हे आमच्या मान-प्रतिष्ठेच्या विरूद्ध आहे की, 
आम्ही अल्लाहच्यासोबत कोणत्याही चीज वस्तूला सहभागी (भागीदार) 
ठरवावे. हा अल्लाहचा आमच्यावर आणि लोकांवर मोठा उपकार आहे. 
परंतु बहुतेक लोक अल्लाहच्या (एवढ्या मोठ्या कृपा देणगीबद्दल) 
आभार सुद्धा मानत नाहीत. 

कैदखान्यातील माझ्या साथीदारांनो! अनेकांना पालनकर्ता मानणे 
चांगले की, एक मात्र अल्लाहला मानणे चांगले, जो सर्व प्रकारे 
जबरदस्त उपास्य आहे? 

अल्लाहलासोडून ही जी तुम्ही दुसऱ्यांची भक्ति उपासना करता तर 
हे फक्त नावा पुरतेच आहेत ज्यांना तुम्ही मनाने घडवले आहे आणि 
तुमच्या वाडवडीलांनीही असेच काही केले होते, ज्याबद्दल अल्लाहने 
कोणत्याही पुरावा उतरविला नाही. खबरदार व्हा की, आदेश 
(देण्याचा अधिकारो केवळ एकटया अल्लाहचा आहे आणि त्यानेच हा 
आदेश दिला आहे की, एक अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाचीही 
भक्ति-उपासना करू नका हाच खरा धर्म आहे, (ज्याद्वारे मजबूत 



































12. यूसुफ 282 पारा 12 














थै 


ह 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


बन्दोबस्त कायम होतो.) परंतु बहुतेक लोक (ही साधी सरळ गोष्ट) 
जाणत नाहीत. 


. हे कैदखान्यातील साथीदारांनो! तुमच्या दोघांपैकी एक जण आपल्या 


मालकाला दारू पाजण्याच्या नोकरीवर राहील आणि दुसऱ्याला फाशी 
दिली जाईल, मग पक्षी त्याच्या डोक्याला टोच मारून खातील. तुम्ही 
जी गोष्ट मला विचारली होती तिचा परिणाम अशा प्रकारे समोर 
येईल. 

या दोघांपैकी त्या माणसाला, ज्या विषयी यूसुफ (अ.) ची कल्पना 
होती की, त्याची सुटका होईल, यूसुफ (अ.) म्हणाले आपल्या 
मालकाजवळ माझा उल्लेख करावा. परंतु त्या सुटका मिळणाऱ्या 
माणसाला सैतानाने या गोष्टीचा विसर पाडला की, त्याने 
बादशाहाजवळ यूसुफ (अ.) चा उल्लेख करावा, मग काय आणखी 
कित्येक वर्षे यूसुफ (अ.) कैदखान्यातच राहिले. 

आणि बादशाहा म्हणाला की, मी स्वप्नात काय पाहतो की, सात 
लठ्ठ गायी आहेत. ज्यांना सात दुबळया गायी खाऊन टाकतात, 
आणि धान्यची सात कणसे हिरवी आहेत तर दुसरी सात कणसे 
सुकलेली. हे दरबारी लोकांनो! जर तुम्ही स्वप्नाच्या अर्थाबाबत काही 
सांगू शकत असाल तर माझ्या या स्वप्नाचा खुलासा सांगा. 

दरबारी लोक म्हणाले, मनात विचारांचा गोंधळ झाल्याने असे झाले 
असेल आणि आम्ही अशा स्वप्नाचा खुलाशाबाबत काही जाणत नाही. 
कैदखान्यातील दोन्ही केद्यांपैकी ज्याची सुटका झालेली होती आणि 
त्याला फार काळा नंतर यूसुफ (अ.) ची आठवण आली. तो लगेच 
म्हणाला की, मी तुम्हाला या स्वप्नाचा खुलासा आणून देऊ शकतो. 
मला कैदखान्यात जाण्याची परवानगी दिली जावी. 

कैदखान्यात पोहोचल्यावर त्याने यूसुफ (अ.) ला हाक मारली, हे 
माझ्या खऱ्या मित्रा, आम्हाला एका स्वप्नाचा खुलासा सांगा की, सात 
गायी निरोगी आणि लठ्ठ आहेत आणि त्यांना सात दुबळ्या, अशक्‍त 
गायींनी खाऊन टाकले आणि सात कणसे आहेत अगदी हिरवी आणि 
सात कणसे सुकून कोरडी झालेली (तुम्ही या स्वप्नाचा अर्थ सांगा) 
यासाठी की, लोकांजवळ लवकर जाऊन मी सांगावे की, त्या 
लोकांनाही माहित व्हावे. 
































12. यूसुफ 283 पारा 12 














47. यूसुफ (अ.) यांनी हे ऐकून स्वप्नाचा खुलासा असा सांगितला की, 
तुम्हाला सात वर्षापर्यंत खुप मेहनतीने शेती वाडी करणे आवश्यक 
ठरेल. मग तुम्ही जी धान्याची कापणी कराल ते कणसांच्या रूपातच 
जमवून ठेवा, परंतु खाण्याकरीता जेवढे लागेल ते थोडे थोडे वापरत 
रहा. 

48. मग त्या नंतर सात वर्षे फार कठीण येतील, ज्यात फार मोठा 
दुष्काळ पडेल आणि असेही होऊ शकते की, पहिल्या सात वर्षात जे 
धान्य तुम्ही साठवून ठेवलं असेल, नंतरची सात वर्षे जी अन्नाच्या 
भयंकर टंचाईची असतील, तो सर्व साठा खाऊन बरोबर करून 
टाकाल, मात्र मधल्या काळात काही शिल्लक ठेवाल तर गोष्ट वेगळी. 

49. मग त्या नंतर एक वर्ष असं येईल ज्यात (लोकांची याचना कबूल 
केली जाईल) आणि फार चांगला पाऊस पडेल, ज्याच्या उत्पन्नात 
लोक खूप रस काढतील. 

50. आपल्या स्वप्नाचा हा खुलासा ऐकून बादशाहने लगेच हुकूम जारी 

केला की, यूसुफ (अ.) ला माझ्याजवळ घेऊन या. तेव्हा बादशाहाचा 

संदेश नेणारा यूसुफ (अ.) ला दरबारात आणण्याकरीता कैदखान्यात 
पोहचताच यूसुफ त्याला म्हणाले, आपल्या बादशाहकडे परत जा 
आणि त्याला विचारा की, त्या स्त्रीयांची काय अवस्था आहे, ज्यांनी 
आपले हात कापून (जखमी करून) घेतले होते. निःसंदेह, माझा रब 

(पालनकर्तो) त्यांचे मोहजाल चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

. जेव्हा बादशाहने त्या स्त्रीयांना बोलावून विचारले की, त्यावेळेस 

कोणती घटना घडली, जेव्हा तुम्ही अशी हरकत करून यूसुफ (अ.) 

ला बहकविण्याचा प्रयत्न केला होता की, (ज्यामुळे) त्याचे मन 

डगमगावे तेव्हा त्या स्त्रीया म्हणाल्या, अल्लाह सर्वात महान आहे. 
यूसुफ (अ.) मध्ये आम्ही वाईट गोष्टी (कुकर्मा) कडे कसलाही झुकाव 
पाहिला नाही. तेव्हा अजीजची पत्नीही (भर दरबारात) बोलली की, 
जेव्हा सत्य गोष्ट उघड झालीच आहे (तर मी ही साक्ष देते की) 
यूसुफ अगदी खरा आहे. यूसुफ (अ.) चे मन बेकाबू व्हावे, म्हणून मीच 

त्याला मोहीत करण्याचा प्रयत्न केला होता. निःसंदेह ते सदाचार व 

सुशीलतेत खरे ठरले. 

52. या गोष्टीचा खुलासा अशासाठी केला गेला की, मिस्रच्या अजीजला 














5 


जळ 


























12. यूसुफ 284 पारा 13 














माहित व्हावे की, मी त्याच्या पाठीमागे काही विश्‍वास घात केला 
नाही आणि ही गोष्टही सर्वांनी जाणून घ्यावी की, अल्लाह खयानत 
(दगाबाजी) करणाऱ्यांच्या धोक्यास सफल होऊ देत नाही. 


गषरमी स्वतःला याबाबतीत निर्दोष असल्याचे सांगत नाही. निःसंदेह 


मानव मन वाईटकर्म करण्यास प्रवृत . परंतु 

दुराचारापासून वाचू शकेल, ज्यावर माझा पालनकर्ता दया करेल. 

खात्रीने माझा पालनकर्ता मोठा माफ करणारा आणि मोठा मेहेरबान 
आहे. 

54. आणि बादशाहाने सांगितले की, यूसुफ (अ.) ला माझ्याजवळ घेऊन 
या. मी आपली कामे पार पाडण्याकरीता त्याला एका खास पदावर 
नेमू इच्छितो. मग जेव्हा यूसुफ (अ.) (दरबारात आले) बादशाहशी 
बोलले, मग त्यांची योग्यता पाहून बादशाहा म्हणाला की, आजपासून 
तुम्हाला आमच्या येथे अधिकाराचे स्थान दिले जात आहे. तुम्ही फार 
अमानतदार आहात, विश्‍वासू आहात. 

55. यूसुफ (अ.) बादशाहाला म्हणाले की, आपण या देशाच्या खजीन्यांची 
जबाबदारी माझ्यावर सोपवा, मी त्याचे रक्षण करणे खूप चांगल्या 
प्रकारे जाणतो. 

56. अशा प्रकारे आम्ही उपाय योजना करून यूसुफ (अ.) ला त्या देशात 
अधिकार राखणारा बनवून त्यांचे पाय मजबूत केले. त्यांच्या 
मर्जीनुसार संपूर्ण देशात सर्व ठिकाणी त्यांचा अधिकार कायम झाला. 
आम्ही ज्याला इच्छितो त्याच्यावर आपल्या दया कृपेची पूर्ण सावली 
टाकतो. सदाचार व उपकार करणाऱ्यांचा मोबदला आम्ही कधीही 
वाया जाऊ देत नाही. 

57. आणि पुढे आखिरतचे प्रतिफळ तर या जगात मिळणाऱ्या प्रतिफळा 

पेक्षा कित्येक पटीने चांगले आहे त्या लोकांकरीता जे आपल्या 

ईमानावर अटळ राहतील आणि अल्लाहला पसंत नसलेल्या 
गोष्टींपासून स्वतःला दूर ठेवतील. 

. आणि यूसुफ (अ) चे भाऊ मिश्र देशात आले, (जेव्हा धान्य 

घेण्यासाठी) यूसुफ (अ.) च्या दरबारात (रांगेत दाखल झाले तेव्हा 

यूसुफ (अ.) ने त्यांना ओळखून घेतले, परंतु ते यूसुफ (अ.) ला 
ओळखू शकले नाहीत. 

















5 


0 























12. यूसुफ 285 पारा 13 














59. आणि जेव्हा यूसुफ (अ.) यांनी त्यांची साधन सामुग्री धान्याने भरून 
तयार करून दिली, तेव्हा त्यांना सांगितले की, आपल्या (सावत्र) 
भावाला, जो तुमच्या पित्याजवळ आहे, त्यालाही या पुढे येतांना 
आपल्यासोबत घेऊन या. काय तुम्ही नाही पाहिले की, मी भरपूर 
धान्य दिले व खूप चांगला पाहुणचारही केला. 

60. मग जर त्या भावाला माझ्याजवळ आणून न दाखवाल तर माझ्या 

राज्यात तुम्हाला धान्य मिळणार नाही आणि (अशा स्थितीत) तुम्ही 

माझ्याजवळ येऊ सुद्धा नका. 

. भाऊ म्हणाले आम्ही आमच्या पित्याला समजावून त्या भावाला घेऊन 

यऊ आणि हे काम आम्ही नक्की करणार. 

. आणि यूसुफ (अ.) यांनी आपल्या सेवकाला आदेश दिला की, त्यांनी 

धान्याच्या बदली जो महसूल दिला आहे तो त्यांच्या सामानात परत 

ठेवून द्या. हे अशासाठी केले की, त्यांनी आपल्या रकमेस ओळखावे. 
आणि जेव्हा हे भाऊ आपल्या घरी पोहचतील तेव्हा पुन्हा परत येथे 
येण्यासाठी त्यांचे मन लागून राहील. 

63. जेव्हां यूसुफ (अ.) चे भाऊ धान्य घेऊन आपल्या पित्याजवळ पोहचले, 
तेव्हा म्हणाले, हे पिताजी! आमच्यावर धान्य मिळण्यास बंधन घातले 
गेले आहे. म्हणून तुम्ही आमच्या भावाला पुढच्या खेपेला 
आमच्यासोबत जरूर पाठवावे, तेव्हांच आम्ही धान्य आणू शकु आणि 
खात्रीने आम्ही आपल्या भावाचे खूप चांगल्या प्रकारे रक्षण करू. 

64. तेव्हा याकूब (अ.) आपल्या पुत्रांना म्हणाले की, बस राहू द्या ज्या 
प्रमाणे मी पहिल्या वेळी याच्या भावाबाबत तुमच्या बोलण्यावर भरोसा 
ठेवला होता. काय पुन्हा तसाच तुमच्या बोलण्यावर विश्‍वास ठेवू? 
अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण करणारा तर फक्त अल्लाह आहे, आणि 
तोच सर्व दयावानांपेक्षा जास्त दयावान आहे. 

65. मग जेव्हा यूसुफ (अ.) च्या भावांनी आपले साधन-सामान उघडले, तर 
काय पाहतात की, त्यांची सर्व रक्‍कम ही धान्या बरोबर परत केली 
गेली आहे. तेव्हा आनंदाने बापाला म्हणू लागले की, हे पिताजी! 
आम्हाला आणखी काय पाहिजे? हे पहा (धान्याकरीता मिस्र देशात) 
आम्ही जी रक्‍कम जमा केली होती, ती सुद्धा आम्हाला परत केली 
गेली, आता आम्हाला आपल्या घरच्या लोकांकरीता धान्य घेण्यासाठी 














6 


ळी 


6 


1२) 
































12. यूसुफ 286 पारा 13 














66. 


67. 


68. 


69. 


70. 





पुन्हा जावे तर लागणारच. आम्ही आपल्या भावाचे खूप चांगल्या 
प्रकारे रक्षण व देखभाल करू. हे धान्य तर थोडया मुदती पर्यंत 
चालेल. आपल्या भावालासोबत नेऊन आम्ही एक खेप धान्य आणखी 
जास्त आणू शकू. 

याकूब म्हणाले, मी तर मुळीच त्याला तुमच्यासोबत पाठविणार नाही. 
येथ पर्यंत की, तुम्ही अल्लाहला साक्षी ठेवून पक्के वचन द्या की, 
त्याला तुम्ही जरूर परत आणाल, मात्र अचानक कोठे तुम्हाला घेरले 
गेले तर ती गोष्ट वेगळी. मग जेव्हा सर्व मुलांनी तसेच वचन दिले, 
तेव्हा म्हणाले की, आम्ही जे काही सांगितले आहे त्यावर अल्लाहला 
वकिल, (निरीक्षक) ठरवितो. 

आणि म्हणाले की, हे माझ्या पुत्रांनो! सर्वच्या सर्व मिळून एकाच 
दरवाज्याने शहरात दाखल होऊ नका, तर अलग अलग दरवाज्यां 
मधून दाखल व्हा. माझी मजाल नाही की, तुम्हाला कोणत्याही 
बाबतीत अल्लाहच्या एखाद्या फैसल्यापासून वाचवू शकेन. हुकूम तर 
फक्त त्याच एकमेव अल्लाहचा चालतो. त्याच्यावरच मी भरोसा केला. 
आणि सर्व भरोसा करणाऱ्यांनी फक्त अल्लाहवरच भरोसा केला 
पाहिजे. 

ज्या प्रकारे त्यांच्या पित्याने आदेश दिला होता, त्यानुसार मुलांनी 
मिसरमध्ये प्रवेश केला. याकूब (अ.) च्या अखत्यारीतील ही बाब नव्हती 
की, अल्लाहच्या एखाद्या फैसल्यापासून आपल्या मुलांना वाचवू शकले 
असते. परंतु त्यांच्या मनात एक इच्छा होती आपल्या मुलांना एखाद्या 
येऊ शकणाऱ्या संकटापासून वाचविण्याची, जी त्यांनी पूर्ण केली. 
निःसंदेह, याकूब (अ.) अशा लोकांपैकी होते, जे आम्ही प्रदान केलेले 
खास ज्ञान राखणारे होते. परंतु बहुतेक लोक ही हकीकत जाणत 
नाहीत. 

आणि जेव्हा याकूब (अ.) चे पुत्र (काफिला बनवून) यूसुफ (अ.) समोर 
हजर झाले तेव्हा यूसुफ (अ.) यांनी (पाहुणचार केला व गुपचुपपणे) 
आपल्या सख्ख्या भावाला आपल्याजवळ (एकांतात) बोलाविले आणि 
सांगितले की, मी तुझा सख्खा भाऊ (यूसुफ अ.) आहे, हे लोक जे 
काही करीत आहेत, तू त्यांच्या हरकतीबद्दल दुःख करू नकोस. 

यूसुफ (अ.) यांनी जेव्हा त्यांचे साधन सामान धान्याने भरून तयार 












































12. यूसुफ 287 पारा 13 














7 


नक 


7 


1२) 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


करून दिले, तेव्हा पाणी पिण्याचा (शाही), प्याला आपल्या सख्ख्या 
भावाच्या सामानात ठेऊन दिला. मग एका (सरकारी अधिकाऱ्या) ने 
एलान केले की, हे काफिले वाल्यांनो, तुम्ही लोक चोर दिसता! 





.काफिलेवाले अर्थात यूसुफ (अ.) चे भाऊ आश्चर्याने मागे वळून म्हणू 





लागले की तुमची कोणती वस्तू हरवली आहे? 


. (सरकारी अधिकारी) म्हणाले की, आम्हाला बादशाहाचा शाही प्याला 


सापडत नाही आणि (एक सरकारी अधिकारी म्हणाला) जो कोणी तो 
प्याला आम्हाला आणून देईल त्याला एक भरती धान्य बक्षीस दिले 
जाईल आणि हे इनाम देण्याची जबाबदारी माझी आहे. 

(काफिलेवाले) म्हणाले की अल्लाहची शपथ, ही गोष्ट तर तुम्ही 
देखील जाणता की, आम्ही या देशात उत्पात करण्यासाठी आलो 
नाही आणि आम्ही चोर नाही. 

(सरकारी अधिकारी) म्हणाले, जर तुम्ही लोक आपल्या दाव्यात खोटे 
ठरलात, तर याची सजा तुम्हाला काय दिली पाहिजे? 

यूसुफ (अ.) च्या भावांनी उत्तर दिले की, ज्याच्या सामानात तुमचा 
हरवलेला शाही प्याला मिळेल त्याच माणसाला त्याच्या बदली कैद 
करून ठेवले जावे (की हीच त्याची सजा आहे) आम्ही तर अन्यायी 
लोकांना अशीच सजा देतो. 

मग तपास करायला सुरूवात केली आणि आपल्या सख्ख्या भावाच्या 
सामानापूर्वी सर्वाची तपासणी घेतली. मग शेवटी तो शाही प्याला 
आपल्या सख्ख्या भावाच्या सामानातून यूसुफ (अ.) यांनी प्राप्त केला. 
अशा प्रकारे आम्ही यूसुफ (अ.) ला ही योजना सुचविली. वास्तविक 
मिस्र देशाच्या शाही कायद्यात या गोष्टीची तरतूद (गुंजाईश) नव्हती 
की ज्यामुळे युसूफ (अ.) आपल्या भावाला विना कारण थांबवू शकत 
होते. परंतु अल्लाहने जे इच्छिले, मार्ग काढला. आम्ही ज्याला 
इच्छितो (समज व उपाय योजना देऊन) मान उंच करतो आणि 
(अल्लाहच्या निर्मितीमध्ये) प्रत्येक ज्ञान राखणाऱ्यावर (मोठा ठरेल 
असा) एक ज्ञान राखणारा हजर असतो. 

(काफिल्याच्या सामानातून शाही प्याला मिळाल्यावर भाऊ रागाने चिडून) 
म्हणाले की, जर याने चोरी केली तर यापूर्वी याच्या सख्ख्या भावा 
(यूसुफ अ.), ने ही चोरी केली होती. यूसुफ (अ.) त्यांनी (हा खोटा 


























12. यूसुफ 288 पारा 13 














7 


7 


8 


8 


8. 


9. 


९0 


ल 





आरोप) ऐकून ती गोष्ट आपल्या मनातच दडवली आणि त्यांच्यावर 
काही उघड केले नाही आणि मनातल्या मनात म्हणाले की तुम्ही 
स्वतःच वाईट लोक आहात. आणि जो काही खोटा आरोप तुम्ही 
लावीत आहात, अल्लाहला त्याची हकीकत चांगल्या प्रकारे माहित 
आहे. 

त्यांनी विनंती केली की, हे अजीज! या मुलाचा वडील फार म्हातारा 
आहे. आपण त्याच्या जागी आमच्यापैकी कोणालाही कैद करून घ्या. 
आम्ही तर पाहतो (की आपण आमच्यावर फार उपकार केला आहे 
आणि) आपण मोठे नेक स्वभावाचे आहात. 

यूसुफ (अ.) म्हणाले, अल्लाहची शरण, आम्हाला ज्याच्याजवळ आमची 
वस्तू मिळाली आहे, त्यालासोडून दुसऱ्या कोणाला आम्ही अटक नाही 
करणार. आम्ही जर असे करू लागलो तर आमचीही गणना जुलमी 
व अत्याचारी लोकांमध्ये होईल. 











.मग जेव्हा हे लोक अजीजला दयेची विनंती करण्यात असफल झाले 


व निराश झाले, तेव्हा सर्व भाऊ एकीकडे जमा होऊन आपसात 
सल्ला मसलत करण्यास बसले, तेव्हा त्यांच्यापैकी जो मोठा होता, 
म्हणाला काय तुम्हाला आठवण राहीली नाही की, तुमच्या पित्याने 
तुमच्याकडून अल्लाहला साक्षी ठेवून वचन घेतले होते (की तुम्ही 
आपल्या लहान भावाला सुरक्षितपणे परत आणाल) आणि याच्यापूर्वी 
यूसुफ (अ.) विषयी आम्ही सगळ्यांनी जी हरकत केली आहे. (ती ही 
आमच्या ध्यानी असावी) तेव्हा आता मी तर या देशातून हटणार 
नाही, जोपर्यंत पित्याकडून मला येण्याची परवानगी मिळत नाही 
किंवा अल्लाह माझ्याबाबत एखादा फैसला करीत नाही की, या 
प्रसंगी मी काय केले पाहिजे आणि सर्वात अधिक चांगला फैसला 
करणारा फक्त अल्लाहच आहे. 








. (मोठा भाऊ असेही म्हणाला की, माझा तर हा सल्ला आहे की) तुम्ही 


पिताजीकडे परत जा आणि त्यांना सांगा की, हे आमचे पिता, तुमच्या 
मुलाने चोरी केली (तेव्हा आम्ही काय करू शकत होतो) आम्ही तर 
केवळ या गोष्टींची साक्ष दिली होती, जी आमच्या नजरेसमोर होती 
(आणि आम्ही भावाच्या रक्षणाचे वचन तुम्हाला दिले होते मात्र 
परिस्थिती याच्या उलट झाली) आणि आम्ही न पाहिलेल्या मामल्यास 




















12. यूसुफ 289 पारा 13 














82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


जबाबदार तर ठरू शकत नाही. 

(आमच्या बोलण्यातील सत्यता जाणून घेण्यासाठी) आपण त्या वस्ती 
वाल्यांना विचारा जिथे आम्ही होतो आणि या काफिला वाल्यांनाही 
विचारा ज्यांच्यासोबत आम्ही आलो आहोत. आम्ही जे सांगतो ते खरे 
आहे. 

मुलांचे सर्व निवेदन ऐकून याकूब (अ.) म्हणाले की, ही गोष्ट तुम्ही 
आपल्या मनाने रचून आपले काम साधले आहे. तेव्हा आता सबूरी 
करणेच माझ्याकरीता सर्वात अधिक चांगले राहील. फार शक्‍य आहे 
की, सर्वश्रेष्ठ अल्लाह या सर्वाना माझ्याजवळ एकत्र जमा करील. 
यात शंका नाही की, तोच मोठा ज्ञान राखणारा, हिकमत शाली आहे. 
आणि याकूब (अ.) यांनी अतिशय दुःखाने त्यांच्याकडून तोंड फिरवून 
सांगितले की, अरेरे! यूसुफ (अ.) ची काय गत झाली असेल! आणि 
रडत राहिल्याने दुःखात त्यांचे डोळे पांढरे झाले होते; आणि दुःखाने 
अगदी विरघळून गेले होते. 

ते म्हणाले, अल्लाहची शपथ, तुम्ही तर यूसुफ (अ.) ची आठवण 
काढत राहून एक तर अगदी गळून जाल किंवा मग या अवस्थेत 
तुमचा प्राणच निघून जाईल असे दिसते. 

याकूब (अ.) म्हणाले मी तर आपली तळमळ आणि दुःखाची शिकायत 
अल्लाहसमोर मांडतो आणि मी अल्लाहत्फे ते जाणतो जे तुम्ही 
जाणत नाहीत. 

हे माझ्या मुलांनो! जा, आणि शोध लावा यूसुफ (अ.) व त्याच्या 
भावाचा, त्यांना शोधून काढा, आणि अल्लाहच्या दया-कूपेपासून 
निराश होऊ नका. निःसंदेह, इन्कारी लोकांशिवाय दुसरे लोक 
अल्लाहच्या दयेपासून निराश होत नाहीत. 

मग जेव्हा हे लोक मिस्र देशात दाखिल झाले, तेव्हा यूसुफ (अ.) च्या 
दरबारात त्यांनी विनंती केली की, हे अजीज! आमच्यावरून व 
आमच्या कुटूंबातल्या लोकांवरून (उपासमारीचे) संकट कसेही करून 
टळत नाही आणि फार थोडी रक्‍कम (जी काहीच कामाची नाही) 
आम्ही आपल्यासोबत आणली आहे. आपण कृपया आम्हाला पूरेपूर 
धान्य द्या आणि आम्हाला दान द्या. यात शंका नाही की, सर्वश्रेष्ठ 
अल्लाह दान देणाऱ्यांना फार चांगले फळ प्रदान करतो. 












































12. यूसुफ 290 पारा 13 














898. 


90. 


9 


>> 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 





यूसुफ (अ.) म्हणाले जेव्हा तुम्ही नादान होता, त्या वेळी यूसुफ (अ.) 
आणि त्याच्या भावाशी तुम्ही जे काही केले होते, काय ते तुम्हाला 
(अजून ही) आठवते? 

भाऊ आश्चर्याने म्हणू लागले, काय खरोखर तुम्हीच यूसुफ आहात? 
यूसुफ (अ.) म्हणाले, हो मीच यूसुफ आहे आणि हा माझा भाऊ आहे. 
निःसंदेह, अल्लाहने आमच्यावर मोठे उपकार केले. खरी गोष्ट अशी 
की, जो मनुष्य दुराचारापासून दूर राहील आणि धीरज राखील, तर 
खात्रीने नेकी करणाऱ्यांचा मोबदला अल्लाह कधीही वाया जाऊ देत 
नाही. 








.सर्व भाऊ म्हणाले, अल्लाहची शपथ, अल्लाहने आपणास आमच्यावर 


मोठेपणा प्रदान केला आणि आमच्याकडूनच फार मोठी चूक झाली. 
यूसुफ (अ.) म्हणाले की, आज तुमच्यावर कसलाही आरोप नाही. 
अल्लाह तुम्हाला माफ करो आणि तो सर्व दयावानांपेक्षा जास्त 
दयावान आहे. 

यूसुफ (अ.) यांनी आदेश दिला, आता माझी कमीज घेऊन जा आणि 
पिताजींच्या चेहऱ्यावर, ही कमीज टाकून द्या (ज्या मुळे त्यांनी) चालत 
यावे डोळयांनी पाहत, आणि सोबत घरच्या सर्व लोकांना घेऊन 
माझ्याजवळ या. 

इकडे काफिलेवाले (यूसुफ अ. ची कमीज घेऊन) निघाले, तिकडे 
यूसुफ (अ.) च्या पित्याने (घरात) सांगितले की, मी बहकलेल्या गोष्टी 
करीत आहे असे समजत नसाल तर मला यूसुफ (अ.) चा वास 
(सुगंध) येत आहे. 

(घरचे) लोक म्हणाले, अल्लाहची शपथ, तुम्ही तर अजूनही आपल्या 
जुन्या विसर पडलेल्या विचारांमध्ये अडकलेले आहात 

मग जेव्हा खुशखबर ऐकविणारा (कमीज घेऊन) येऊन पोहोचला 
आणि याकूब (अ.) च्या चेहऱ्यावर त्याने सदरा टाकला. तेव्हा दृष्टि 
परत आली. तेव्हा याकूब (अ.) म्हणाले की, काय मी तुम्हाला बोललो 
नव्हतो की अल्लाहच्यातर्फे मी त्या गोष्टी जाणतो, ज्या तुम्ही जाणत 
नाहीत. 

तेव्हा पुत्र म्हणाले, हे पिताजी! आमच्याकरीता आमच्या अपराधांची 
अल्लाहच्याजवळ माफीची प्रार्थना करा की, निःसंदेह आमच्याकडून 























12. यूसुफ 291 पारा 13 











फार मोठी चूक झाली. 

98. याकूब (अ.) म्हणाले होय, मी जरूर तुमच्याकरीता आपल्या 
पालनकर्त्याजवळ माफीची प्रार्थना करीन, निःसंदेह तोच माफ 
करणारा, दया करणारा आहे. 

99. मग जेव्हा ते यूसुफ (अ.) जवळ पोहोचले, तेव्हा त्यांनी आपल्या माता 
पित्याला आपल्याजवळ जागा दिली आणि सांगितले की, दाखल व्हा 
मिस्र देशात. अल्लाहने इच्छिल्यास या ठिकाणी तुम्ही शांतीपूर्वक 
राहाल. 

100.आणि यूसुफ (अ.) यांनी आपल्या माता पित्याला शाही तख्तावर 
बसविले आणि सर्वच्या सर्व यूसुफ (अ.) समोर लाचार पणे सजद्यात 
पडले. तेव्हा यूसुफ (अ.) म्हणाले की, हे पिताजी! हा अर्थ आणि 
खुलासा आहे माझ्या त्या स्वप्नाचा, जे मी फार पूर्वी (लहानपणी) 
पाहिले होते, माझ्या पालनकर्त्याने ते स्वप्न (आज) खरे करून 
दाखविले, आणि माझ्यावर मोठा उपकार केला. जेव्हा त्याने माझी 
कैदखान्यातून सुटका केली आणि तुम्हा सर्वांना गाव खेडेहून इथे 
(मिस्र मध्ये आणून आबाद केले आणि हे सर्व यानंतर झाले की, 
सैतानाने माझ्या व माझ्या भावांच्या दरम्यान तणाव निर्माण केला 
होता. निःसंदेह, माझा पालनकर्ता ज्याला इच्छितो, त्याच्यासाठी 
अतिशय बारीक (सूक्ष्मौ व भलाईची उपाय योजना करतो. निःसंदेह 
केवळ तोच अधिक जाणणारा व हिकमतशाली आहे. 

101.यूसुफ (अ.) यांनी दुआ (प्रार्थना) केली की, हे माझ्या पालनकर्त्या! तू 
मला राज्यात जे काही प्रदान केले आणि स्वप्नाच्या अर्थाचे ज्ञान 
दिले (यासाठी की त्या बाबतचा खुलासा जाणू शकावे) आकाशांना व 
जमीनीला निर्माण करणाऱ्या हे अल्लाह! या जगात व आखिरतमध्ये 
तूच माझा मित्र व मदतगार आहेस. मला इस्लामच्या अवस्थेत मृत्यु 
दे आणि मला आपल्या नेक व सदाचारी दासांमध्ये सामील कर. 

102.हे पैगंबर (स.)! या सर्व गैब (अदृश्या) च्या खबरी आहेत ज्या वहीच्या 
द्वारे आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. तुम्ही त्यावेळी हजर नव्हता जेव्हा 
यूसुफ (अ.) च्या भावांनी एकत्र होऊन (यूसुफ अ. ला ठार करण्याचा) 
फैसला केला होता आणि आपल्या त्या फेसल्यास सफल 
बनविण्याच्या उपाय योजनेत लागले होते. 
































12. यूसुफ 292 पारा 13 











103.तुम्ही कितीही इच्छा राखा, बहुतेक लोक ईमान कबूल करणार नाहीत. 

104.तुम्ही या (कुरआन ऐकविण्या) बद्दल त्या लोकांकडून काही मोबदला 
तर मागत नाही. हे कुरआन तर सर्व जगाकरीता एक आम 
(सार्वत्रिक, उपदेश आहे. 

105.आकाशांमध्ये व जमीनीमध्ये कितीतरी निशाण्या आहेत, ज्यांच्यावर 
ओझरती (सरसरी) नजर टाकून हे लोक पुढे निघून जातात (परंतु 
हकीकतकडे लक्ष देत नाही). 

106.आणि बहुतेक लोकांची, ही अवस्था आहे की, ते अल्लाहवरही ईमान 
राखतात आणि त्याच बरोबर शिर्कही करतात. 

107.काय त्यांना अल्लाहच्या अजाबा (प्रकोपा) ची भिती नाही वाटत की, 
त्याने अचानक येऊन यांना घेरा टाकावा, किंवा अचानक यांच्यावर 
कियामत कोसळावी या स्थितीत की, ते अगदी बेखबर असावेत. 

108.(हे मुहम्मद सल्लल्लाहू अलेहि वसल्लम)! यांना सांगून टाका की, हा 
माझा मार्ग आहे, मी तर केवळ अल्लाहकडे बोलावितो, आणि 
समजदारपणाच्या आधारावर, उघडया डोळयांनी मी यावर कायम 
आहे, आणि माझे अनुसरण करणारेही, आणि अल्लाह प्रत्येक दोष व 
ऐबापासून मुक्‍त आहे. आणि मी त्या लोकांचा साथीदार कधीही बनू 
शकत नाही जे दुसऱ्यांचीही भक्ति करतात. 

109.(हे मुहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम)! तुमच्यापूर्वी जेवढे पैगंबर 
आम्ही पाठविले, ते सर्व पुरूष होते ज्यांच्याकडे आम्ही वही केली 
होती. आणि हे सर्व पैगंबर वस्तीमध्ये राहणारे होते. काय या लोकांनी 
जमीनीवर हिंडून फिरून पाहिले नाही आणि त्या लोकांच्या 
परिणामावर नजर नाही टाकली, जे यांच्यापूर्वी होऊन गेले आणि 
खरी गोष्ट तर अशी आहे की, जे लोक अल्लाहचा आज्ञाभंग 
करण्यापासून दूर राहतील, आखिरतमध्ये त्यांचेच उत्तम व चांगले 
घर राहील. काय अजूनही तुम्ही ही गोष्ट ध्यानी घेणार नाहीत? 

110.पैगंबराच्या बोलविण्यावर लोकांचा विरोध या मर्यादेपर्यंत पोहचला की, 
इन्कार करणाऱ्यांचा मार्गदर्शनासाठी उघड साधनांची पैगंबरांना आशा 
राहिली नाही आणि त्यांनी हा विचार केला की, आपल्या कथनाला 
लोकांनी खरे मानले नाही तेव्हा अचानक आमची मदत येऊन 
पोहचली. आम्ही ज्या कोणाला इच्छिले, त्याला मुक्ति दिली आणि 












































13. अर-रअद 293 पारा 13 











अपराधी जमातीला नेस्त नाबूद करण्यासाठी आमच्या अजाब (प्रकोपा) 
ला टाळले जाऊ शकत नाही. 

111.या सर्व धटनांमध्ये बुद्धिमान लोकांकरीता बोध आणि भरपूर उपदेश 
आहे. हे कुरआन, एखादी मनाने तयार केलेली गोष्ट नव्हे, उलट 
याच्यापूर्वीचे ग्रंथ मानवजातीच्या मार्गदर्शनासाठी आलेले आहेत, ते 
सत्य असल्याचे सांगतो आणि प्रत्येक गोष्टीचा तपशील उघड करून 
सांगतो आणि या कुरआनाद्वारे ईमानधारक लोकांना उचित मार्ग 
लाभतो आणि त्यांच्यावर अल्लाहची मेहेरबानी निश्‍चितपणे होईल. 





13. अर-रअद 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 43 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. आलिफ - लाम - मीम - रा. या आयती आहेत त्या ग्रंथाच्या जो 
तुमच्यावर उतरविला गेला आहे, ही तुमच्या पालनकर्त्यातफे अगदी 
सत्य अशी गोष्ट आहे; परंतु बहुतेक लोक इमान राखत नाहीत. 

2. अल्लाह तर केवळ तोच आहे, ज्यांने आकाशांना कोणत्याही 
खांबाशिवाय उंच केले, त्याला तुम्ही सुद्धा पाहता मग ईश 
राजसत्तेच्या केंद्रावरही तोच विराजमान आहे आणि सूर्य व चंद्राला 
त्यानेच कामाला लावले आहे. एका ठराविक मुदतीपर्यंत प्रत्येक 
चालतच राहील. सर्वश्रेष्ठ अल्लाह प्रत्येक कामाची योजना (व्यवस्था) 
जारी फर्मावतो. तपशीलपूर्वक आपल्या निशाण्यांचे वर्णन करतो 
अशासाठी की, तुम्हाला आपल्या पालनकर्त्याच्या भेटीबाबत खात्री 
व्हावी. 

3. आणि फक्त तोच आहे ज्याने जमीनीला ताणून पसरविले आहे आणि 
जमीनीवर ठिक ठिकाणी वजनदार पर्वत स्थिर केले आहेत आणि 
नहरी जारी केले आहेत आणि प्रत्येक प्रकारच्या जोडया बनविल्या 
आणि रात्रीला दिवसावर आच्छादित केले (झाकून टाकले) निःसंदेह 
या सर्व गोष्टींमध्ये अनेक निशाण्या मौजूद आहेत त्या लोकांकरीता जे 
ध्यान देतात. 

4. आणि जमीनीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे इलाके आहेत जे एकमेकांशी 
मिळते जुळते आहेत (तरीही गुण-विशेषात अलग आहेत) बाग बागीचे, 






































13. अर-रअद 294 पारा 13 














द्राक्ष आणि सर्व प्रकारची शेते आणि खजूरींची झाडे. कोणी एकाच 
मुळावर असते तर कधी एका मुळात अनेक शाखा निघतात सर्वांना 
एकाच प्रकारचे पाणी दिले जाते, तरीही स्वाद आणि चवीमध्ये आम्ही 
एकाला दुसऱ्यावर श्रेष्ठता प्रदान करतो. बुद्धिमान लोकांकरीता यात 
अनेक निशाण्या आहेत. 

5. आणि (अल्लाहचे सामर्थ्य पाहून) जर तुम्हाला आश्चर्य वाटत असेल, 
तर त्यांच्या या कथनाबद्दलही आश्चर्य आहे जेव्हा ते म्हणाले की, 
काय, जेव्हा आम्ही मरून (मेल्यावरो माती होऊन जाऊ, तेव्हा काय 
पुन्हा नव्याने निर्माण केले जाऊ? तर असेच लोक आपल्या 
पालनकर्त्याचे इन्कारी आहेत आणि त्यांच्या गळ्यात धिक्काराचे 
जोखड (फदे) टाकले जातील आणि हेच लोक जहन्नमी आहेत. 
त्यांना (जहन्नमच्या) आगीमध्ये नेहमीकरीता राहायचे आहे. 

6. आता जी चांगली स्थिती आहे, तिच्या तुलनेत त्यांच्यावर वाईट 
रीतीने अजाब (अल्लाहचा प्रकोप) यावा म्हणून एवढी घाई 
माजवितात. वास्तविक यांच्यापूर्वी बहुतेक जमातीवर अजाब आल्याच्या 
घटना होऊन गेल्या आहेत आणि खात्रीने तुमचा पालनकर्ता लोकांची 
जुलमी अवस्थेतही मगफिरत करू इच्छितो, (त्यांना माफ करू 
इच्छितो, पण लोकांच्या करतूती अशा आहेत की, ते गुन्हे 
करण्यावरच अडून बसले आहेत.) तेव्हा, ही सुद्धा हकीकत आहे की, 
तुमच्या पालनकर्त्याचा दंडही फार कठोर आहे. 

7. जर इन्कार करणारे लोग असे सांगतात की, या पैगंबरावर त्याच्या 
पालनकर्त्यातर्फे एखादी निशाणी का नाही उतरविली गेली? हे पैगंबर 
तुम्ही तर भय दाखविणारे आहात आणि प्रत्येक जनसमुहाचे मार्गदर्शन 
करणारे आहात. 

8. अल्लाहला माहित आहे की, कोणत्या मादीने कशा प्रकारचा गर्भ 
धारण केला आहे आणि पोटात जे कमी अधिक होते तेही अल्लाहला 
माहित आहे आणि प्रत्येक चीज-वस्तूचे त्याचाजवळ एक प्रमाण आणि 
अनुमान निर्धारीत आहे. 

9. लपलेल्या आणि उघड अशा गोष्टींना खूप चांगल्या प्रकारे जाणणारा 
आणि श्रेष्ठतेमध्ये उच्च दर्जाचा आहे. 

10. तुमच्यापैकी कोणी गुपचूपपणे बोलेल किंवा जाहीरपणे बोलेल आणि 





























13. अर-रअद 295 पारा 13 














। 


न्न 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 





रात्रीच्या वेळी कोणी लपून राहील, किंवा दिवसा कोणी चालत फिरत 
असो, अल्लाहकरीता सर्व काही समान आहे. 


. अल्लाहने प्रत्येक मनुष्याला मागे पुढे असलेले चौकीदार निश्‍चित केले 


आहेत; जे अल्लाहच्या आदेशाने माणसावर देखरेख ठेवतात. यात 
मुळीच शंका नाही की, अल्लाह एखाद्या समाजाची स्थिती बदलत 
नाही. जोपर्यंत तो स्वतः आपल्याला बदलून टाकीत नाही. आणि 
जेव्हा अल्लाह एखाद्या जनसमूहाला वाईट दिवस दाखविण्याचा 
इरादा करतो, तेव्हा मग त्याला कोणी टाळू शकत नाही. आणि 
अल्लाहच्याशिवाय अशा लोकांचा कोणीही सहाय्यक असू शकत नाही. 
तोच आहे जो तुम्हाला वीज (बिजली) दाखवितो, ज्यापासून तुम्ही 
भयभीतही होतात आणि तुम्हाला आशाही वाटत, आणि भारी भरकम 
ढगांनाही तोच चालवतो. 

आणि ढगांची गर्जना अल्लाहच्या खूबीसह त्याची स्तुति-प्रशंसाही 
वर्णन करते आणि फरिश्ते त्याच्या दबदब्यामुळे थर थर कापत त्याची 
पवित्रता आणि वंदना वर्णन करीत राहतात. कडाडणाऱ्या वीजांनाही 
तोच पाठवितो आणि ज्यावर इच्छितो, कोसळवितो ही. हे लोक 
अल्लाहविषयी हुज्जत व भांडण करतात वास्तविक सर्वश्रेष्ठ अल्लाह 
मोठी जबरदस्त कुवत आणि महानता राखणारा आहे. 

त्याला पुकारणे खरे आणि ज्यांना हे लोक अल्लाहला सोडून 
पुकारतात, हे कोणत्याही प्रकारे, कोणत्याही बाबतीत यांची दुआ 
प्रार्थना) कबूल करूच शकत नाहीत, पंरतु इतकी की, जणू एखाद्या 
तहान लागलेल्या माणसाने आपल्या दोन्ही हातांचे तळवे पसरून 
पाण्याला सांगावे की, तू माझ्या तोंडात ये. खरे तर त्याच्या प्रार्थनेने 
पाणी कधीही त्याच्या तोंडात पोहोचू शकत नाही. अशा प्रकारे इन्कार 
करणाऱ्यांच्या दुआ व प्रार्थनेचा काही परिणाम नाही. 

आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, कोणी आपल्या इच्छेने तर 
कोणी लाचारीने सर्वच्या सर्व त्याच्या पुढे सजदा करतात आणि 
त्यांच्या सावल्या सुद्धा सकाळ-संध्याकाळ अल्लाहला सजदा करीत 
असतात. (सजदा नं ) 

तुम्ही स्वतः जरा त्यांना विचारा की, आकाशांचा व जमीनीचा पालनकर्ता 
कोण आहे? सांगा, अल्लाह, मग तुम्ही त्यांना हेही विचारा की, 












































13. अर-रअद 296 पारा 13 














17. 


18. 


19. 


20. 


अल्लाहच्याशिवाय तुम्ही दुसर्‍यांना आपला कार्यसाधक (काम 
बनविणारा) का बनवून घेतले? जे स्वतः आपल्यासाठी नफा किंवा 
नुकसानाचा काहीच अधिकार राखत नाहीत. तुम्ही सांगून टाका की, 
काय आंधळा आणि डोळे असलेला दोन्ही एक समान असू शकतात? 
काय अंधकार आणि प्रकाश दोन्ही एक समान असू शकतात? किंवा 
असेही नाही की, ज्या कोणाला अल्लाहचा भागीदार बनविले असावे, 
त्यांनीही काही निर्माण केले असावे, ज्या प्रकारे अल्लाहने आपली 
सृष्टी निर्माण केली आहे. अशा प्रकारे दोघांनी निर्माण केलेल्या 
निर्मिती पाहून हे संशयात पडले असावे? तुम्ही त्यांना सांगा की, 
प्रत्येक चीज-वस्तूचा निर्माण करणारा केवळ एक मात्र अल्लाह आहे 
आणि तोच एकटा (अद्वितीय आणि अतिशय शक्तिशाली आहे. 
आकाशातून पाण्याचा वर्षाव त्यानेच केला, मग नदी नाले आपापल्या 
कुवतीनुसार वाहू लागले, आणि पुरा मुळे फेस वरच्या भागावर 
आणला, आणि आगीत तापवून दागिने बनवतांना किंवा एखाद्या 
उपयोगी धातूला भट्टीमध्ये जेव्हा वितळविले जाते, तेव्हां सुद्धा असाच 
फेस वर येतो. अशा प्रकारे अल्लाह सत्य आणि असत्याचे उदाहरण 
देतो; तेव्हा जो घाण कचरा असतो, तो सुकून वाया जातो आणि 
लोकांना फायदेशीर असलेल्या वस्तू जमीनीवर टिकतात. अशा प्रकारे 
अल्लाह खरी उदाहरणे सादर करतो. 

ज्या लोकांनी आपल्या पालनकर्त्याच्या आदेशास मानले, त्यांचे मोठे 
भले झाले आणि ज्या लोकांनी मानले नाही तर त्यांची अशी वाईट 
दशा होईल की, जमीनीवर जे काही आहे ते सर्वच्या सर्व आणि 
तेवढेच आणखी जास्त फिदया (दंड) म्हणून देऊन अजाब (यातने) 
पासून स्वतःला सोडवू इच्छितील तरीही सुटू शकणार नाहीत. अशा 
लोकांचा हिशोबही मोठा वाईट होईल आणि त्यांचे ठिकाण जहन्नम 
असेल आणि, ही फार वाईट जागा आहे. 

बरे एक असा मनुष्य, जो या ग्रंथाला जाणतो जो तुमच्यावर तुमच्या 
पालनकर्त्यातर्फे उतरविला गेला आहे. जो पूर्णत: सत्य आहे, तो त्या 
माणसा सारखा असेल जो आंधळा आहे. या सत्याला केवळ तेच 
लोक समजतात, ज्यांना अक्कल आहे. 

समजदार लोक तर तेच आहेत, जे अल्लाहशी केलेले आपले वचन 









































13. अर-रअद 297 पारा 13 




















पूर्ण करतात आणि (अल्लाहशी केलेले) आपले करार तोडत नाहीत. 

21. आणि हे लोक जोडून ठेवतात त्या संबंधाला, ज्यास अल्लाहने जोडून 
ठेवण्याचा आदेश दिला आहे, आणि आपल्या पालनकर्त्याचे भय 
राखतात आणि कडक रीतीने हिशोब घेतला जाईल याची भिती 
ठेवतात. 

22. आणि जे आपल्या पालनकर्त्याची मर्जी प्राप्त करण्याकरीता धीर 
धरण्यावर अटळ राहिले, व ज्यांनी नमाजला कायम राखले, आणि 
आम्ही जे काही त्यांना प्रदान केले त्यातून जाहीरपणे व लपवून 
(आम्हाला राजी करण्याकरीता) खर्च ही केला आणि कोणी त्यांच्याशी 
वाईट व्यवहार केला तरीही त्याला भलेपणाने टाळले, आखिरतचे घर 
अशाच लोकांकरीता राहील. 

23. आखिरातच्या घरात त्यांच्यासाठी सदैव राहण्याच्या बागा आहेत, 
ज्यात ते दाखल होतील, त्यांच्या वाडवडीलपैकी आणि त्यांच्या पत्नी 
आणि संततीमध्येही सदाचारी असावेत, आणि जन्नतच्या प्रत्येक 
दारांवर फरिश्ते त्यांच्या स्वागतासाठी येतील. 

24. फरिश्ते त्यांना म्हणतील की, तुमच्यावर सलामती असो, तुम्ही 
आपल्या मनावर ताबा ठेवला आणि फार चांगला धीर राखला. याचे 
प्रतिफळ म्हणून आज आखिरतमध्ये तुम्हाला मोठया देणग्यांनी भरपूर 
असे घर मिळाले. 

25. आणि जे लोक अल्लाहशी पक्का वचन करार केल्यानंतर तोडून 
टाकतात, आणि अल्लाहने ज्यास जोडण्याचा आदेश दिला त्याला हे 
लोक तोडून टाकतात आणि जमीनीवर यांच्यामुळे फसाद (उत्पात) 
निर्माण होतो, अशा लोकांवर अल्लाहच्या धिःक्काराचा मारा आहे; 
आणि त्यांचे आखिरतमध्ये अतिशय वाईट घर असेल. 

26. अल्लाह ज्याला इच्छितो भरपूर रोजी प्रदान करतो आणि ज्याला 
इच्छितो मोजून मापून देतो, आणि हे लोक या जगाच्या जीवनात 
मग्न आहेत वास्तविक आखिरतच्या तुलनेत या जगाच्या जीवनाची 
सामुग्री थोडा काळ वापरण्यासाठी आहे. 

27. आणि इन्कारी लोक असे म्हणतात की, याच्या पालनकर्त्यातर्फे याच्यावर 
एखादे निशाण का नाही उतरविले गेले? हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना 
सांगा, अल्लाह ज्याला इच्छिल मार्गभ्रष्ट करील, आणि आपल्याकडे 





























13. अर-रअद 298 पारा 13 














28. 


29. 


30. 


3 


जौ 


32. 





येण्याचा मार्ग त्यालाच दाखविल जो अल्लाहकडे रूजु होईल. 
ईमानाचे पक्के तेच लोक असतात ज्यांची मने अल्लाहच्या स्मरणाने 
संतोष व समाधान प्राप्त करतात. आणि जाणून असा की, अल्लाहच्या 
स्मरणाने हृदयांना समाधान लाभते. 

ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले आणि सत्कर्म करीत राहिले त्यांना 
फार फार आनंद होईल, आणि त्यांना अतिशय चांगले ठिकाण 
लाभेल. 

याच प्रकारे आम्ही तुम्हाला या उम्मत (समुदाया) मध्ये रसूल (पैगंबर) 
बनवून पाठविले आहे. याच्यापूर्वी अनेक जनसमूह होऊन गेले आहेत. 
यासाठी की, तुम्ही त्यांना वाचून ऐकवावे जे आम्ही तुमच्याकडे 
वहीद्वारा (कुरआन) पाठविले आहे. वास्तविक यांची अवस्था अशी आहे 
की जे लोक मेहेरबान स्वामी (अल्लाह) चे इन्कारी बनले आहेत. 
त्यांना सांगून टाका की, तो अल्लाह माझा पालनहार आहे. 
त्याच्याशिवाय उपासनेस पात्र आणखी कोण असू शकतो? 
त्याच्यावरच मी भरोसा केला आणि त्याच्याकडेच मला परत जावे 
लागेल. 











. आणि जर या कुरआनात हा प्रभाव, अल्लाहने इच्छिले असते तर 


आपल्या आदेशाने ठेवू शकत होता की, याच्या प्रभावाने पर्वतांना 
आपल्या जागेवरून हटवले गेले असते किंवा जमीनीचे तुकडेही केले 
गेले असते. (म्हणजे जमीनीला भेगा पडल्या असत्या) आणि मेलेले 
लोक बोलले असते. ही सर्व कामे अल्लाहच्या आदेशाने होऊ 
शकतात. तेव्हा आता ईमानधारकांनी, ही खात्री ठेवली पाहिजे की, 
अल्लाहने इच्छिले असते तर सर्व मानवांना बोध प्राप्तीच्या मार्गावर 
चालवून दाखविले असते. हे इन्कार करणारे आपल्या कथनावर अडून 
राहतील. यांच्यावर यांच्या वाईट कर्मामुळे संकट कोसळत राहील. 
आणि ते अडखळत राहतील, किंवा त्यांच्या घरांच्या आस पास अजाब 
(अल्लाहचा प्रकोप) कोसळत राहील. येथे पावेतो की, अल्लाहचे वचन 
पूर्ण होईल (तेव्हा कोठे त्यांची जिद्द तुटेल) आणि अल्लाहचे वचन 
कधीही खोटे ठरणार नाही. 

हे पैगंबर (स.)! तुमच्यापूर्वीही अनेक पैगंबराचे म्हणणे काफिरांनी थट्टेत 
उडविण्याचा फार प्रयत्न केला होता. तर आम्ही अशा इन्कारी लोकांना 


























13. अर-रअद 299 पारा 13 














33. 


34. 


35. 


36. 


37. 





सुरवातीला तर ढील दिली नंतर पकडीत घेतले, तेव्हा त्यांना माहित 
झाले की, आमचा अजाब (प्रकोप) कसा असतो! 

काय अल्लाह असा नव्हे की, प्रत्येकाच्या डोक्यावर त्यांच्या कर्म- 
लेखाची निगरानी करण्यासाठी नेहमी कायम राहावा? तरीही हे लोक 
अल्लाहचे सहभागी बनवितात. तुम्ही त्यांना सांगून टाका की, जरा 
त्या सहभागीचे नाव-पत्ते तर सांगा? तर काय अल्लाहला एखादी 
अशी खबर द्याल, जी त्याला साऱ्या जगात कोठे माहित नव्हती, 
किंवा काही समजून न घेता उगीच वर वरच्या गोष्टी बोलता, खरे 
तर या काफिरांना (इन्कार करणाऱ्यांना) त्यांच्या स्वतःचे छल-कपट 
चांगले वाटते, म्हणूनच सत्य-मार्गावर चालण्यापासून थोबले आहेत 
आणि खरी हकीकत अशी की, अल्लाह ज्याला मार्गभ्रष्ट करील, 
त्याला मग दुसरा कोणी मार्ग दाखवूच शकत नाही. 

अशा लोकांसाठी या जगाच्या जीवनात ही अजाब (अल्लाहतफे सजा) 
आहे आणि आखिरतचा अजाब तर याहून जास्त भयंकर आहे आणि 
अल्लाहच्या मुकाबल्यात यांना तिथे कोणीही वाचवू शकणार नाही. 
अल्लाहचा आदर राखणाऱ्यांशी ज्या जन्नतचा वायदा केला गेला 
आहे, तिच्या खाली नहरी (प्रवाह जारी आहेत. तिचे फळ मेवा आणि 
सावली सर्व काही नेहमी राहील. हा शेवट आहे त्या लोकांचा जे 
अल्लाहचा मुलाहिजा ठेवत होते. राहिले इन्कारी लोक, तर त्यांचा 
शेवट फक्त आग आणि आग आहे. 

आणि ज्या लोकांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे, ते फार आनंदित होतात, 
तो ग्रंथ ऐकून जो तुमच्यावर उतरविला गेला आहे आणि बहुतेक 
संप्रदाय असेही आहेत जे यातल्या काही खुबींचा इन्कार करतात 
तुम्ही त्यांना सांगून टाका की, मला तर केवळ हाच आदेश मिळाला 
आहे की, मी फक्त एकमेव अल्लाहचीच उपासना करीत रहावे आणि 
त्याच्यासह कोणालाही सहभागी न ठरवावे. त्याच्याकडे मी आमंत्रण 
देऊन बोलवितो आणि त्याच्याचकडे मला परतून जायचेही आहे. 
आणि मोठ्या थाटात उतरविला आम्ही आपला हा हुकूम अरबी भाषेत 
आणि कुरआनाचे ज्ञान तुमच्याजवळ येऊन पोहचल्यानंतर जर तुम्ही 
यांचे (काफिरांचे) म्हणणे मानले तर तुमच्याकरीता अल्लाहच्या 
विरोधात कोणी मित्र हिमायती व वाचविणारा मुळीच लाभू शकत नाही. 















































13. अर-रअद 300 पारा 13 














38. 


39. 


40. 


4 


जी 


42. 


43. 


आणि हे पैगंबर (स.)! आम्ही तुमच्यापूर्वीही अनेक पैगंबरांना आपला 
संदेश मानवजातीपर्यंत पोहचविण्याकरीता पाठविले होते आणि त्यांना 
पत्नी-मुलेही प्रदान केली होती. अल्लाहच्या हुकूमाशिवाय एखादी 
निशाणी आणून दाखविणे कोणत्याही पैगंबराच्या अखत्यारीतील गोष्ट 
नाही. प्रत्येक काळाला अनुसरून आम्ही ग्रंथामध्ये उचित आदेश दिले 
होते. 

अल्लाह ज्याला इच्छतो हटवितो आणि ज्याला इच्छितो बाकी ठेवतो. 
मूळ ग्रंथ (उम्मुल किताब) त्याच्याचजवळ आहे. 

आम्ही जो वायदा यांच्याशी केला आहे, त्याचा काही भाग तुम्हाला 
दाखवून द्यावा किंवा तुम्हाला मृत्यु द्यावा. (आयुष्य भर) तुमचे काम 
संदेश पोहचविणे हेच आहे, आणि त्यांच्याकडून हिशोब घेणे आमचे 
काम आहे. 








.काय त्यांनी या गोष्टीवर विचार नाही केला की, जमीनीला आम्ही 





त्यांच्यावर अगदी तिच्या किनाऱ्यांपासून संकुचित करीत, घटवित येत 
आहोत. हुकुम फक्त अल्लाहचा राहील. कोणीही त्याच्या हुकूमाला 
टाळू शकत नाही आणि हिशोब घेण्यात त्याला काहीच उशीर 
लागणार नाही. 

त्यांच्यापूर्वीही बहुतेक लोक आपली चलाखी दाखवीत राहीले (आणि 
त्यांची सर्व कावेबाजी अल्लाहच्या विरोधात होती) पंरतु त्याच्या सर्व 
षडयंत्रावर अल्लाहच्या हुकुमाने मात केली. प्रत्येक जीव जे काही 
करतो, सर्व अल्लाहला माहित आहे; आणि इन्कार करणाऱ्यांना 
लवकरच माहित पडेल की, आखिरतमध्ये चांगले घर कोणाला लाभणार 
लाभणार आहे. 

आणि इन्कारी लोक बकवास करतात की, तुम्ही पैगंबर नाहीत. तुम्ही 
त्यांना सांगा की, (मी सच्चा पैगंबर आहे) तुमच्या आणि माझ्या 
दरम्यान, माझ्या हक्कात अल्लाहची साक्ष पुरेशी आहे ज्याच्याजवळ 
ग्रंथाचे ज्ञान असेल तो ही गवाही देईल (की मी पैगंबर आहे) 























14. इब्राहीम 301 पारा 13 

















14. इब्राहीम 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 52 आयती आणि 7 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. अलिफ - लाम - रा. हा ग्रंथ आहे जो आम्ही तुमच्यावर उतरविला 


आहे, यासाठी की, तुम्ही मानवजातीला अंधारातून काढून प्रकाशात 
आणावे, त्यांच्या पालनकर्त्याच्या हुकूमाने सर्वोच्च स्तुतीस पात्र 
अल्लाहच्या मार्गाकडे. 





. आकाशांमधील आणि जमीनीवरील सर्वच्या सर्व चीज-वस्तू फक्त 


अल्लाहच्या आहेत आणि इन्कार करणाऱ्यांकरीता सर्वनाश आणि 
सक्त अजाब (अल्लाहतर्फे सजा) राहील. 


. जे या जगाच्या जीवनाशी आखिरतच्या तुलनेत अधिक मोह ठेवतात 


आणि अल्लाहच्या मार्गापासून दुसऱ्यांनाही रोखतात आणि या मार्गात 
वक्रता आणू इच्छितात. हे लोक मार्गभ्रष्टरेत फार दूर निघून गेले 
आहेत. 


. आणि आम्ही प्रत्येक पैगंबराला त्याच्या जनसमूहाच्या बोली भाषेत 


आपला संदेश देऊन पाठविले; यासाठी की, लोकांसमोर गोष्ट 
(कथन) स्पष्ट व्हावी. तेव्हा मग अल्लाहने ज्याला इच्छिले 
सन्मार्गापासून दूर फेकले आणि ज्याला इच्छिले सन्मार्गावर चालविले 
आणि तो मोठा प्रभावशाली आणि तत्त्वदर्शी आहे. 


. आणि मूसा (अ.) यांनाही आम्ही आपल्या निशाण्या देऊन पाठविले 


होते की, आपल्या लोकांना अंधारातून बाहेर काढून प्रकशाकडे 
आणावे, त्यांना अल्लाहच्या दिवसांना (महत्वाच्या घटनांबाबत) ध्यानात 
आणण्यास सांगत रहा. यात मुळीच शंका नाही की, यात प्रत्येक 
धीर-संयम राखणाऱ्या व आभार मानणाऱ्याकरीता निशाण्या मौजूद 
आहेत. 





. आणि जेव्हा मूसा (अ.) म्हणाले आपल्या जमातीच्या लोकांना, 


अल्लाहने तुमच्यावर जे उपकार केले, त्याची आठवण करा, जेव्हा 
फिरऔनवाल्यां (च्या पकडी) पासून तुम्हाला सोडविले की, ते तुम्हाला 
सक्त सजा देत होते, आणि तुमच्या मुलांची (पुत्रांची) हत्या करीत 
आणि स्त्रीयांना जिवंत सोडत असत. ही तुमच्या पालनकर्त्यातफे मोठी 


























14. इब्राहीम 302 पारा 13 














कठीण परीक्षा होती. 


7. आणि जेव्हा तुमच्या पालनकर्त्याने स्पष्ट सांगितले होते की, जर 


10. 


1 


टी 


तुम्ही आभार मानाल तर मी आणखी जास्त प्रदान करीन आणि जर 
तुम्ही नाकट्री दाखवाल तर लक्षात ठेवा की, निश्‍चितच माझा अजाब 
सक्त आहे. 





. आणि मूसा (अ.) म्हणाले, जर तुम्ही आणि जमीनीवरचे सर्व लोक 


इन्कारी बनले तरी ही अल्लाह कोणावर अवलंबून नाही तो तर गनी 
(निरपेक्षी आहे, आणि सर्व प्रकारची स्तुति-प्रशंसा त्यालाच शोभेल 
अशी आहे. 





. काय तुम्हाला त्या लोकांचे अहवाल नाही माहित झाले, जे तुमच्यापूर्वी 


होऊन गेले आहेत. नूह (अ.) यांचा जनसमूह आणि आद व समूद 
जनसमूहाचे लोक आणि त्या अनेक जमाती व जत्थे जे त्यांच्यानंतर 
निर्माण झाले (आणि मरून असे गुमनाम झाले की आता) 
अल्लाहच्याशिवाय त्यांना कोणी जाणत सुद्धा नाही. त्यांच्याजवळ 
त्यांचे पैगंबर उघड व स्पष्ट निशाण्या घेऊन आले परंतु त्या लोकांनी 
आपले हात पैगंबराच्या तोंडावर ठेवले व म्हणाले की, (आम्ही तुमचे 
म्हणणे मानणार नाही आणि) ज्या गोष्टीसह तुम्हाला पाठविले गेले, 
तिचा आम्ही इन्कार करतो आणि ज्या गोष्टींकडे तुम्ही आम्हाला 
बोलविता, आम्ही तिच्याविषयी मोठ्या संशयात पडलो आहोत. 
पैगंबरांनी त्यांना बरेच समजाविले की, तुम्ही अल्लाहच्याविषयी 
संशयात कसे पडलात? जो सर्व आकाशांचा व जमीनीचा बनविणारा 
(रचिता) आहे. तो तुम्हाला (सन्मार्गाकडे) बोलवित आहे. यासाठी की 
तुमचे अपराध माफ करून क्षमा प्रदान करावी आणि एका ठराविक 
मुदतीपर्यंत तुम्हाला ढील द्यावी. (जी वेळ आल्यावर संपेल) उत्तर 
देताना हे लोक आपल्या पैगंबराना म्हणाले की, तुम्ही आमच्या 
सारखच मानव आहात तुम्ही आम्हाला आमच्या वाडवडीलांच्या 
उपासना मार्गापासून रोखू इच्छिता असे दिसते. तेव्हा स्पष्ट अशी 
निशानी घेऊन या. 

















. यावर त्यांच्या पैगंबरांनी उत्तर दिले की, जसे तुम्ही मनुष्य आहात, 


खात्रीने आम्ही सुद्धा तसेच मनुष्य आहोत. परंतु अल्लाह आपल्या 
दासांपैकी ज्याला इच्छिल त्यावर उपकार करून अपला पैगंबर 

















14. इब्राहीम 303 पारा 13 














12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


बनवून पाठविल. आता ही गोष्ट आमच्या ताकतीची नाही की, स्पष्ट 
अशी निशानी घेऊन यावे परंतु अल्लाहचा तसा हुकूम होईल तर 
गोष्ट निराळी. आणि ईमानधारकांचा तर फक्त अल्लाहवरच भरोसा 
आणि विश्‍वास आहे. 

आणि आम्ही अल्लाहवर भरोसा का ठेवू नेय? ज्या अर्थी या मार्गावर 
त्यानेच चालविले आहे, आणि तुम्ही जो काही त्रास आम्हाला द्याल, 
त्यावर आम्ही धीर-संयम ठेवू. आणि ज्याला कोणावर भरोसा ठेवायचा 
असेल, त्याने अल्लाहवरच आपला भरोसा ठेवावा. 

उत्तरादाखल इन्कार करणाऱ्या लोकांनी आपल्या पैगंबरांना ही 
धमकी दिली की, आम्ही तुम्हाला आपल्या देशाच्या बाहेर काढून देऊ 
किंवा तुम्हाला आमच्या लोकांमध्ये पुन्हा परतावे लागेल. तेव्हा 
पैगंबरांना त्यांच्या पालनकर्त्याने वहीद्वारे (अनुभूतीद्वारे) संदेश पाठविला 
की, आता या जुलमी लोकांचा आम्ही अवश्य सर्वनाश करून टाकू. 
आणि त्यांच्यानंतर आम्ही या इलाक्यात तुम्हाला आबाद करू. हे 
वचन (वायदा) त्या प्रत्येक मनुष्याशी आहे, जो माझ्यासमोर उभे 
राहण्यापासून आणि माझ्या अजाब (यातना) पासून घाबरला. 

आपापले यश आणि विजय सर्वानी इच्छिले, परंतु शेवटी असफल 
झाला असा तो प्रत्येक मनुष्य जो जोर जुलुम करणारा आणि जिद्दी 
होता. 

त्याच्यापुढे जहन्नम आहे, आणि तिथे त्याला पीप (पू) चे पाणी पाजले 
जाईल. 

ज्याला तो एक एक घोट करून प्यायचा प्रयत्न करील, वास्तविक ते 
त्याच्या घशा खाली उतरणार नाही; आणि सगळीकडून मृत्यू त्याला 
येईल, पण तो मरणार नाही आणि एका मागून एक त्याच्या मागे 
अतिशय दाट व गन्दगीचे अजाब लागले असतील. 

ज्यांनी आपल्या पालनकर्त्याचा इन्कार केला, त्यांचे उदहारण असे आहे 
की, त्यांची कर्मे राखेचा ढीग बनली आणि एका सक्त दिवसाच्या 
वेगवान वादळाने ती राख उडून दिली. जे काही त्यांनी कमाविले 
होते, त्यातले काहीच त्यांच्या हाती लागले नाही. हे पराकोटीचं 
भरकटणे आहे. 

काय तुम्ही पाहिले नाही की, सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने आकाशांना व 






































14. इब्राहीम 304 पारा 13 














20. 
.आणि सर्व लोकांना अल्लाहच्यासमोर एक दिवस एकत्र केले जाईल 


2 


ळक 


22. 


23. 


जमीनीला व्यवस्थित रित्या बनविले आहे त्याने जर इच्छिले तर तुम्हा 
सर्वाना येथून बाहेर काढील आणि इथे राहण्याकरीता नव्या निर्मिती 
(सृष्टी) ला आणील. 

आणि असे करणे अल्लाहकरीता काहीच कठीण काम नाही. 


अशा स्थितीत की, सर्व उघडे नागडे असतील आणि सर्वांचे भेद 
उघडे पडतील तेव्हा कमजोर आणि ज्यांना दाबुन ठेवले गेले होते ते 
लोक मोठ्या (ताकतवर) लोकांना म्हणतील की, आम्ही तर तुमचे 
ताबेदार होतो. तेव्हा काय तुम्ही आज अल्लाहच्या अजाबापासून 
आमचे थोडे तरी रक्षण करू शकाल? तेव्हा उत्तर देतांना ते 
म्हणतील की, अल्लाहने आम्हाला मार्गदर्शन केले असते तर आम्ही 
तुम्हाला सरळ मार्ग दाखवू शकलो असतो. परंतु आज मात्र आम्ही व 
तुम्ही सर्व समान आहोत. मग वाटल्यास धीर धरा किंवा आरडा 
ओरड करा. आता आमच्यासाठी इथून पळून जायला मार्ग सुद्धा 
नाही. 

आणि जेव्हा फेसला केला जाईल तेव्हा सैतान म्हणेल की, खात्रीने 
अल्लाहने जो तुमच्याशी वायदा केला होता तो अगदी सच्चा वायदा 
होता आणि मी जे वायदे केले होते ते सर्वच्या सर्व खोटे होते माझी 
तुमच्यावर काही जोर-जबरदस्ती तर चालत नव्हती. आणि तुमच्यावर 
माझी काही राज्यसत्ता तर नव्हती. फक्त एवढे झाले की ,मी तुम्हाला 
बोलाविले, आमंत्रण दिले आणि तुम्ही ते स्वीकारले. आता माझी 
निंदा-नालस्ती करू नका उलट स्वतः आपल्यावरच धिःक्काराच्या 
वर्षाव करीत रहा तुमच्या फरीयादीवर मी आता तुमची काहीच मदत 
करू शकत नाही आणि माझा फरीयाद करण्यावर तुम्हीही माझे 
सहाय्यक न व्हाल. (तेव्हा आता हाय हाय करून उपयोग काय?) 
याच्यापूर्वी तुम्ही जे सहभागी (ईश्वर) बनवून घेतले होते मी त्यांचाही 
इन्कार करतो निःसंदेह, जुलमी व अत्याचारी लोकांकरीता मोठी 
दु:खदायक सजा आहे. 

आणि ज्या लोकांनी ईमान स्वीकारले व सत्कर्म केले, त्यांना अशा 
सदाबहार जन्नतीमध्ये दाखल केले जाईल, ज्यांच्या खाली नहरी 
(प्रवाही वाहत असतील, जिथे ते सदैव काळ राहतील हे सर्व त्यांच्या 












































14. इब्राहीम 305 पारा 13 














24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 
30. 


न्ळनौड 


3 


32. 





पालनकर्त्या (अल्लाह) च्या आदेशाने होईल आणि आपसात भेटतांना 
प्रार्थना म्हणून हे लोक सलामद्वारे एकमेकांचे स्वागत करीत असतील. 
काय तुम्ही विचार केला नाही की, अल्लाहने पवित्र वचना (कलीमा ए 
तय्यीबा) चे किती भव्य उदाहरण दिले आहे? जणू एखादे पवित्र शुद्ध 
झाड असावे, ज्याची मुळे फार मजबूत असावीत आणि त्याच्या फांद्या 
आकाशापर्यंत पोहचलेल्या असाव्यात. 

पवित्र वचन आपल्या पालनकर्त्याच्या हुकुमाने सर्वकाळ आपली फळ 
देतो. लोकांकरीता अल्लाह ही उदाहरणे सादर करतो यासाठी की, 
त्यांनी बोध प्राप्त करावा. 

आणि नापाक गोष्ट अर्थात अपवित्र व अमंगल वचनाचे उदाहरण 
असे आहे जणू एखादे वाईट जातीचे झाड, ज्याचे मूळ जमीनीत पृष्ट 
भागावर उखडलेले असावे व त्याला काहीच मजबूती नसावी. 

ईमान धारकांना अल्लाह साबीत राखतो पक्क्या व मजबूत वचनाच्या 
आधारे, या जगातही आणि आखिरतमध्येही. आणि अत्याचारी लोकांना 
तो गोंधळातच पडून राहू देईल आणि अल्लाह जे इच्छितो ते करतो. 
काय तुम्ही त्या लोकांची अवस्था नाही पाहिली, ज्यांनी अल्लाहच्या 
कृपा देणग्यांच्या मोबदल्यात नाशुक्री जाहीर केली आणि आपल्या 
जनसमूहाला घेऊन विनाशाच्या खाईत उतरले. (स्वत: सुद्धा बरबाद 
झाले आणि आपल्या जनसमूहाचाही सत्यानाश करून घेतले) 
जहन्नमच्या खड्यात जाऊन पडले. हे अतिशय वाईट ठिकाण आहे. 
आणि अल्लाहसह दुसऱ्यांना बरोबरीच्या व समान दर्जाचा ठरविले. 
यासाठी की अल्लाहच्या मार्गापासून लोकांना दूर करावे. तुम्ही अशा 
लोकांना सांगून टाका की, आणखी काही दिवस मौज मजा करून 
घ्या, मग शेवटी तुमचे परतीचे ठिकाण आग आहे. 
































. हे पैगंबर (स.)! माझ्या ईमानधारक दासांना सांगा की, त्यांनी नमाज 


कायम राखावी. आणि आम्ही जी काही रोजी त्यांना प्रदान केली 
आहे, त्यातुन गुप्तपणे किंवा जाहीरपणे आमच्या मार्गात खर्च करीत 
रहावे. तो दिवस येण्यापूर्वी हे कर्म करून ठेवावे, ज्या दिवशी कर्माचा 
सौदा होणार नाही आणि दोस्ती सुद्धा काही उपयोगी पडणार नाही. 

अल्लाह तो आहे ज्याने आकाशांना व जमीनीला बनविले आणि 
आकाशातून पाणी अवतरीत केले, मग तुम्हाला रोजी देण्याकरीता 

















14. इब्राहीम 306 पारा 13 














33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 





त्याच्यातून फळे काढली, आणि समुद्रात नौकांना तुमच्या ताब्यात 
दिले, ज्या त्याच्या हुकूमाने चालतात. तसेच वाहत्या नद्यांना 
तुमच्यासाठी वशीभूत केले. 

आणि सूर्य व चंद्राला तुमच्यासाठी वशीभूत केले, जे एका नियमा 
नुसार सतत चालत राहतात आणि रात्र व दिवसाला ही तुमच्यासाठी 
वशीभूत केले. 

आणि तुमच्या आवश्यकतांपैकी तुमची प्रत्येक गरज त्याने पूर्ण केली 
आणि अल्लाहच्या कृपा-देणग्यांची संख्या जर मोजण्याची इच्छा 
कराल तर संख्या पूर्ण करू शकणार नाहीत. निःसंशय मानवाची 
अवस्था ही मोठी विचित्र आहे की, असे असतांनाही तो अन्यायी 
आणि नाकदरी चे वर्तन करू लागतो. 

आणि जेव्हा इब्राहीम (अ.) यांनी दुआ ऐप्रार्थना) केली, हे माझ्या 
पालनकर्त्या! या शहराला शांती पूर्ण बनव, आणि मला व माझ्या 
मुलांना मूर्तीच्या उपासनेपासून वाचव. 

हे माझ्या पालनकर्त्या! या मूर्तीनी अनेक लोकांना मार्गभ्रष्ट करून 
गोंधळात टाकले आहे. आता जो माझे म्हणणे कबूल करील तर तो 
माझा ठरेल आणि जो माझे म्हणणे मानणार नाही तर निःसंदेह तू 
माफ करणारा, मेहेरबान आहे. 

हे आमच्या पालनकर्त्या! मी आपल्या संततीला या उजाड बंजर 
घाटीत आणून वसविले ज्या ठिकाणी शेतीवाडी नाही. फक्त तुझ्या 
आदरणीय घराच्या जवळ. हे आमच्या पालनकर्त्या! यासाठी की 
लोकांनी नमाज कायम करावी. आता तू लोकांची मने त्याकडे झुकाव, 
आणि त्यांना फळाची रोजी (अन्न सामुग्री) प्रदान कर, यासाठी की 
यांनी आभार मानावेत. 

हे आमच्या पालनकर्त्या! निःसंदेह तू त्या सर्व गोष्टींना जाणतो, ज्या 
आम्ही लपवीतो आणि ज्या जाहीर करतो. जमीनी व आकाशात अशी 
कोणतीही वस्तू अल्लाहपासून लपून राहू शकत नाही. 

आभार आणि स्तुती आहे अल्लाहकरीता, ज्याने एवढ्या उतार 
वयातही मला इस्माईल (अ.) व इसहाक (अ.) प्रदान केले. निःसंशय 
माझा पालनहार दुआ (प्रार्थना) ऐकणारा आहे. 

हे माझ्या पालनकर्त्या! मला व माझ्या संततीला नमाज कायम राखणारा 





























14. इब्राहीम 307 पारा 13 














41. 


42. 


43. 


वी 


45. 


46. 


47. 


48. 


बनव. हे आमच्या पालनकर्त्या! माझी दुआ (प्रार्थना) कबूल कर. 

हे आमच्या पालनकर्त्या! ज्या दिवशी (कर्माचा) हिशोब कायम होईल, 
तेव्हा माझ्या माता पित्याला क्षमा प्रदान कर आणि ईमान धारकांना 
माफ कर. 

आणि या जुलमी व अत्याचारी लोकांच्या करतूतीपासून अल्लाहला 
बेखबर समजू नका. त्याने तर यांना फक्त ढील देऊन ठेवली आहे, 
तो दिवस येण्यापर्यंत, जेव्हा डोळे फाडलेले असतील. (आणि नजरा 
उलट पलट होतील) 

त्या दिवशी त्यांचे डोके वर उठलेले असेल दहशती मुळे पापणी सुद्धा 
झपकणार नाही आणि त्यांची हृदयें उडली जात असतील. 

आणि हे पैगंबर (स.)! तुम्ही लोकांना खबरदार करा, तो दिवस 
येण्यापूर्वी की, त्यांच्यावर अजाब (शिक्षा) येऊन कोसळेल आणि 
अत्याचारी मोठ्याने ओरडत असतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! 
आम्हाला आणखी थोडी सवलत दे. यासाठी की तुझे आवाहन कबूल 
करावे आणि पैगंबरांचे अनुसरण करून दाखवावे. यावर अल्लाहचे 
उत्तर असेल की, याच्यापूर्वी काय तुम्ही मोठा जोर देऊन शपथपूर्वक 
हा दावा करीत नव्हते की, आमचे कधीही पतन होणार नाही. 
वास्तविक तुमच्यापूर्वी जमीनीवर अत्याचार माजवून स्वतः आपलेच 
नुकसान करून घेतले जे लोक मेले होते त्यांच्याच घरांमध्ये तुम्हाला 
राहण्याची संधी मिळाली आणि तुम्हालाही उघडपणे हे माहित झाले 
होते की, आम्ही त्यांच्याशी कशा प्रकारचा व्यवहार केला आणि आम्ही 
अशा लोकांची उदाहरणे सादर करून तुम्हाला सावधही केले होते. 
आणि डावपेच खेळण्यात या लोकांनी आपले कसब दाखवून दिले होते 
आणि हे सर्व यांनी अल्लाहच्या विरोधात केले होते. वास्तविक त्यांची 
योजना आणि चाल अशी होती की, पर्वतांनीही जागा सोडली असती. 
अल्लाह ने आपल्या पैगंबराशी जे वायदे केले होते, त्याच्या उलट 
होईल असा विचारही कधी मनात आणू नका. निःसंशय पैगंबरांच्या 
विरोधी लोकांशी अल्लाह बदला जरूर घेईल. 

ज्या दिवशी जमीनीचा संपूर्ण ढांचा दुसऱ्या जमीनी सारखा 
बदलण्यात येईल आणि आकाशांनीही आपले स्थान सोडून दिले असेल 
आणि हे सर्व लोक एकमेव सर्व शक्तिमान अल्लाहसमोर उभे राहतील. 






































15. अल-हिज 308 पारा 14 














49. आणि त्या दिवशी अपराधी लोकांना तुम्ही पहाल की, साखळीने 
एकत्रपणे अनेक जण जखडलेले असतील. 

50. त्यांचा पोशाख डांबराचा असेल आणि त्यांच्या चेहऱ्यांवर आग 
पाखडलेली असेल. 

51. इन्कारी लोकांना ऐवढी भयंकर सजा अशाकरीता असेल कौ, प्रत्येक 
जीवाला त्याच्या कर्माची सजा मिळत रहावी. आणि फार लवकर 
अल्लाह हिशोब घेणार आहे. 

52. ही सूचना कुरआनाद्वारे मानवांपर्यंत पोहचवून द्या की त्यांनी सावध 
रहावे आणि गाफिल राहू नये, व जाणून घ्यावे की बंदगी (उपासना) 
करण्यास योग्य असा केवळ एक मात्र अल्लाह आहे आणि ही गोष्ट 
बुद्धिमान व समजदार लोकांनी चांगल्या प्रकारे ध्यानात ठेवावी. 





15. अल-हिज 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 99 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. अलिफ - लाम - रा. या आयती आहेत ग्रंथाच्या, आणि वर्णन 
करणाऱ्या कुरआनाच्या. 

2. 

3. त्यांना त्यांच्या दशेवर सोडून द्या. जेवढे खाऊ शकतील तेवढे खाऊ 
द्या आणि मौज मजा उडवू द्या. इच्छा अभिलाषांच्या फेऱ्यात अडकून 
पडले आहेत. लवकरच त्यांना माहित पडेल. 

4. आणि जेव्हा कधी एखाद्या वस्तीला आम्ही नेस्त नाबूत केले, तेव्हा 
तिच्या विनाशाची मुदत आम्हालाच माहित होती, जी आम्ही 
पहिल्यापासून लिहून ही ठेवली होती. 

5. कोणताही जनसमूह आपल्या ठरलेल्या वेळेच्या अगोदर नष्ट केला 
गेला नाही आणि विनाशाची वेळ आल्यावर कोणालाही थोडी सुद्धा 
ढील (सवड) दिली गेली नाही. 

6. आणि ते लोक असे म्हणतात की, हे अशा माणसा, ज्याच्यावर हे 
बोध-पत्र उतरविले गेले आहे, खात्रीने तू वेडा आहेस. 

7. जर तू सच्चा आहेस तर आमच्याजवळ आल्यावर फरिश्त्यांना सोबत 



































15. अल-हिज़ 309 पारा 14 














का नाही आणले? 





8. आवश्यकता प्रसंगी ठीक वेळेवर आम्ही फरिश्त्यांना उतरवितो, आणि 





मग त्यानंतर लोकांना ढील किंवा किंचित सवलत दिली जात नाही. 


9. निःसंदेह, हे बोध-पत्र (अर्थात कुरआन) आम्ही उतरविले आहे, आणि 


1 


। 


र 


1 


। 


। 


1 


निश्‍चितपणे आम्हीच याचे रक्षण करणार. 

0. आणि हे पैगंबर (स.)! तुमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या जमातीकडेही 

आम्ही नियमितपणे पैगंबरांना पाठवित राहिलो. 

.आणि जेव्हा देखील एखादा पैगंबर यांच्याजवळ आला, तेव्हा त्या 

पैगंबराच्या कथनाला त्यांनी थट्टा मस्करीत उडविले. 

2. अशा प्रकारे अपराधी लोकांच्या मनात (थट्टा मस्करी प्रवृत्तीला) घर 
करू देतो. 

3. हे लोक ईमान कबूल करीत नाहीत आणि हीच अवस्था पूर्वी होऊन 
गेलेल्या इन्कारी लोकांची राहिली. 

4. आणि जर आम्ही त्यांच्यासाठी आकाशाचा एखादा दरवाजा उघडून 
दिला, मग हे लोक भर दिवसा त्यात चढूनही गेले. 

5. तरीही हे असेच म्हणतील की, आमची दृष्टी चक्रावून गेली आहे, खरे 
तर, हा आमच्यावर जादू टोणा केला गेला आहे. 

6. आणि आम्ही आकाशात ताऱ्यांचे बुरूज (राशीमंडळ) निर्माण केले 
आणि पाहणाऱ्यांकरीता आकाशाला सजविले, सुशोभित केले. 





डा 








17. आणि आम्ही शापित सैतानापासून त्याचे रक्षणा केले. 
18. जर कोणी सैतान चोरून लपून काही ऐकून पळू लागतो, तेव्हा 


भडकणाऱ्या आगीचा मारा त्याचा पाठलाग करतो. 


19. आणि आम्ही जमीनीला ताणून पसरविले आणि तिच्यावर वजनदार 


पहाड ठेवले. आणि जमीनीत प्रत्येक प्रकारच्या वनस्पतीला 
विशेषरीतीने वजन प्रामणासह उगविले. 


20. आणि आम्ही तुमच्यासाठी जमीनीतून रोजी (अन्न) ची सामुग्री काढली 


2 


आणि त्यांच्यासाठीही, ज्यांना तुम्ही खायला देत नाही. 
. आणि प्रत्येक वस्तूच्या खजीन्यांचे भांडार आमच्याजवळ आहे, व 
आम्ही प्रत्येक वस्तुला ज्ञानाने एक विशेष प्रमाणात अवतरीत करतो. 


न 





22. वजनदार आणि रसपूर्ण वाऱ्यांना पाठवून आम्ही आकाशातून पाण्याचा 


वर्षाव केला आणि तुम्हाला अगदी तृप्त केले (आणि तुमची तहान 

















15. अल-हिज़ 310 पारा 14 














23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 
.मात्र या आदेशाचे पालन सैतानाने केले नाही आणि फरिश्त्यांसह 


3 


ल्न 


32. 


33. 


34. 
35. 


36. 


37. 


मिटविण्याची पूर्ण व्यवस्था केली) खरे पाहता, तुम्ही आपल्या 
आवश्यकते नुसार पाण्याचा साठा करू शकत नव्हते. 

जीवन देणारे आम्ही आहोत, आणि मृत्युचा आदेशही आम्हीच जारी 
करतो; आणि सर्वांचा नाश झाल्यानंतर केवळ आम्हीच बाकी राहू 
तुमच्यापूर्वी जे लोक होउन गेले त्याचे ज्ञान आम्हाला आहे, आणि 
तुमच्यामागे कोण असतील, त्यांना देखील आम्ही जाणतो 

निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता त्या सर्वांना एकत्रित करील, खात्रीने तो 
मोठा तत्त्वदर्शी आणि ज्ञानी आहे. 

ही अगदी खरी गोष्ट आहे की, सुकलेल्या व खणकणाऱ्या 
मातीपासून, जी सडलेल्या व कुजलेल्या चिखलापासून तयार झाली 
होती आम्ही मानवाला निर्माण केले. 

आणि त्याच्या अगोदर आम्ही जिन्नांना सूक्षम आगीपासून निर्माण 
केले होते. 

मग जेव्हा फर्माविले तुमच्या पालनकर्त्याने फरिश्त्यांना की, मी 
बनविणार एक मनुष्य, वाजणाऱ्या मातीपासून जी सडलेल्या 
कुजलेल्या चिखलापासून तयार झालेला असेल. 

मग जेव्हा मी त्याला पूर्णपणे बनवीन आणि त्यामध्ये आपल्या 
आत्म्यापासून फुकीन, तेव्हा तुम्ही त्याच्यापुढे सजद्यात पडा. 

आदेश मिळताच सर्व फरिश्त्यांनी सजदा केला. 






































सजदा करण्यात सामील होण्यापासून त्याने इन्कार केला. 

अल्लाहने फर्माविले की, हे इब्लिस (सैतान) तुला झाले तरी काय की, 
तू सजदा करणाऱ्यांसह सामील झाला नाही. 

तो म्हणाला की, मी असा नाही की, एका मनुष्यला सजदा करावा. 
ज्याला तू खणखण वाजणाऱ्या सडलेल्या गाऱ्यापासून बनविले आहेस. 
अल्लाहने फर्माविले, तू इथून चालता हो, आता तू धिःक्कारला गेला. 
आणि यात मुळीच शंका नाही की, न्यायाचा दिवस येईपर्यंत तुझ्यावर 
सतत धिःक्काराचा मारा होत राहील. 

सैतान म्हणाला, हे माझ्या पालनकर्त्या! मला त्या दिवसापर्यंत सवड 
दे जेव्हा आदमची मेलेली संतती पुन्हा जिवंत केली जाईल. 

अल्लाहने फर्माविले की, जा तुला या गोष्टीची संधी दिली जात आहे. 
































15. अल-हिज 311 पारा 14 

















38. त्या दिवसा पावेतो, ज्याची वेळ आम्हाला माहित आहे. 

39. सैतान म्हणाला, हे पालनहार! आदमच्या बाबतीत तू मला कसोटीत 
टाकून डगमगविले की, ज्यामुळे माझे पाऊल घसरले. आता मी सुद्धा 
जमीनीच्या वस्तूच्या शोभा सजावटीद्वारे आदमच्या संततीला विसर 
पाडून अनेकांना मार्गभ्रष्ट करीन. 

40. परंतु तुझे सच्चे व प्रामाणिक दास मात्र माझ्या डावपेचापासून सुरक्षित 

राहतील. 

. पालनकर्त्याने फर्माविले, होय हेच सरळ मार्ग आहे जो माझ्यापर्यंत 

पोहोचतो. 

42. मझ्या अशा दासांवर तुझा कोणत्याही वार चालू शकणार नाही मात्र 
जो तुझे आज्ञापालन करील तोच भटकणाऱ्या व वाट चुकलेल्या 
लोकांमध्ये सामिल होईल. 

43. आणि अशा तमाम बहकलेल्या लोकांशी जहन्नमला भरून टाकण्याचा 
आमचा वायदा आहे. 

44. जिला सात दरवाजे असतील आणि प्रत्येक टोळीचा जसा अपराध 
असेल त्या प्रमाणे प्रवेशाच्या ठिकाणी प्रत्येक दरवाज्यात वेग वेगळी 
वाटणी केली जाईल. 

45. निःसंदेह अल्लाहचे भय राखून दुराचारापासून दूर राहणारे लोक अशा 
बागांमध्ये राहतील जिथे पाण्याचे भरपूर झरे (प्रवाह, असतील. 

46. त्यांना सांगितले जाईल की, या (जन्नती) मध्ये शांती आणि 
सलामतीसह दाखल व्हा. 

47. आणि त्यांच्या मनात जी काही वाईट भावना असेल ती ही आम्ही दूर 
करून टाकू मग ते बंधू भावाने आसनांवर एकमेकासमोर बसणारे 
असतील. 

48. जन्नतमध्ये राहणाऱ्यांना कधीही थकवा किंवा त्रास यातना होणार 
नाही. आणि तिथून त्यांना कधीही बाहेर काढले जाणार नाही. 

49. हे पैगंबर (स.)! माझ्या दासांना सांगा की, निश्‍चितपणे मी, केवळ 

मीच अपराध्यांना माफ करणारा मेहेरबान आहे. 

. आणि त्यांना हे सुद्धा सांगा की, माझा अजाब मोठी दुःखदायक 

भयंकर सजा आहे. 

51. आणि त्यांना इब्राहीम (अ.) च्या अतिथीच्या अहवाल ऐकवा. 








4 


नळ 








5 


९ 

















15. अल-हिज 312 पारा 14 

















52. जेव्हा हे पाहुणे इब्राहीम (अ.) च्या घरात दाखल झाले तेव्हा त्यांनी 
सलाम केला, तेव्हा इब्राहीम (अ.) म्हणाले की आम्हाला तुमचे थोडे 
भय वाटते. 

53. ते म्हणाले, मिऊ नका आम्ही तर तुम्हाला अतिशय विद्वान व ज्ञानी 
मुलाची खुशखबर द्याला आलो आहोत. 

54. इब्राहिम (अ.) म्हणाले, काय तुम्ही मला या म्हातारपणात खुशखबर 
द्यायला आलात तर या शुभ समाचाराचा आधार काय असू शकतो? 
55. फरिश्ते म्हणाले आम्ही तुम्हाला एक खरी खुशखबर ऐकविली आहे, 

तुम्ही निराश होऊ नका. 

56. इब्राहीम (अ.) उत्तर देतांना म्हणाले की, आपल्या पालनकर्त्याच्या 
दयेपासून निराश तर केवळ मार्गभ्रष्ट व वाट चूकलेले लोक होतात. 
57. इब्राहीम (अ.) म्हणाले! हे फरिश्त्यांनो या समाचाराशिवाय तुमच्या (या 

धरतीवर) येण्याचा आणखी कोणता हेतू आहे? 

58. फरिश्ते म्हणाले, आम्हाला एक अपराधी समाजाकडे (नेस्त नाबूत 
करण्यासाठी) ही पाठविले गेले आहे. 

59. परंतु लूत (अ.) च्या घराण्याला, आणि त्या सर्वांना वाचविणार, (जे 
लूत अ. यांच्या फर्मानानुसार आचरण करणारे असतील.) 

60. परंतु लूत (अ.) यांच्या पत्नीच्या नशीबात आम्ही हा निर्णय केला आहे 
की, ती मागे राहणाऱ्या अपराधी लोकांत असेल. 

61. आणि जेव्हा लूत (अ.) यांच्या इलाक्यात फरिश्ते येऊन पोहचले. 

62. तेव्हा लूत (अ.) म्हणाले, तुम्ही लोक अनोळखी दिसता. 

63. फरिश्ते म्हणाले, नाही मात्र आम्ही तुमच्याजवळ अशी गोष्ट घेऊन 
आलो आहोत की जिच्या विषयी हे लोक शंका करतात. 

64. आणि तुमच्याजवळ पक्की खबर आणली आहे. खात्रीने आम्ही अगदी 
सत्य बोलतो. 

65. तेव्हा आता तुम्ही आपल्या कुटूंबातल्या लोकांना घेऊन रात्रीच्या 
शेवटच्या भागात (अंतिम प्रहरी) निघून जावे. आणि तुम्ही त्या सर्वाच्या 
मागे चालत रहावे, आणि तुमच्यापैकी कोणीही मागे पलटून पाहू नये 
आणि जसा तुम्हाला आदेश दिला जात आहे, ठिक यानुसार तुम्ही 
येथून निघून जावे. 

66. आणि आम्ही लूत (अ.) यांना आपला हा फेसला सांगून टाकला होता 


















































15. अल-हिज 313 पारा 14 














67. 


68. 


69. 
70. 


7 


जक 


72. 
73. 
74. 


75. 
76. 


77. 
78. 
79. 


80. 
. आम्ही त्यांना आपल्या निशाण्या दाखवित राहिलो, परंतु त्यांनी 


8 


जळो 


82. 


83. 


की, सकाळ होताच या समाजाचे मूळ कापून टाकलेले असेल. 

आणि शहरातील लोकांनी मोठा आनंद साजरा करीत लूत (अ.) 
यांच्या घरावर हल्ला चढविला. 

लूत (अ.) म्हणाले, हे तर माझे अतिथी आहेत. तुम्ही मला बदनाम 
करू नका. 

अल्लाहचे भय राखा, संकोच ठेवा आणि मला अपमानित करू नका. 
समाजाचे लोक म्हणाले की, आम्ही तुम्हाला अनेक वेळा सांगितले 
आहे की, अख्ख्या जगाचे ठेकेदार बनू नका. 








. लूत (अ.) म्हणाले की, तुम्हाला हे काम करायचेच होते तर माझ्या 


सूना-मुली (तुमच्या घरी) नव्हत्या, काय? 

तुमच्या जीवाची शपथ, ते लोक आपल्या धुंदीत बेभान होऊन आंधळे 
बनले होते. 

मग दिवस उजाडताच एका भयंकर स्फोटाच्या आवाजाने त्यांना 
यऊन गाठले. 

मग त्यांच्यावर दगड ककराचा सतत वर्षाव करून सगळ्या वस्तीला 
उलथे पालथे करून टाकले. 

निःसंशय, समजूतदार लोकांकरीता या घटनांमध्ये निशाण्या आहेत. 
आणि ती वस्ती अशा इलाकक्‍्यामध्ये होती, जिथे आता मोकळ्या 
रस्त्यावर लोक ये जा करतात. 

ईमान धारकांकरीता यात मोठे बोध-चिन्ह आहे. 

आणि अयकाचे वनवासी लोकही मोठे जालीम व अत्याचारी ठरले. 
तेव्हा आम्ही या दोन्ही वस्त्यांशी बदला घेतला आणि या वस्त्यांच्या 
उजडण्याची भयानक चिन्हे आज देखील मोकळ्या सडकेवरून 
पाहिले जाऊ शकतात. 

हिज च्या इलाक्यात राहणाऱ्या लोकांनीही पैगंबराना खोटे ठरविले. 














अजिबात ध्यान दिले नाही. 

आणि हे लोक पहाडांना कोरून घर बनवित असत आणि स्वतःला 
अतिशय सुरक्षित समजत. 

तेव्हा एका सकाळी भयंकर स्फोटाच्या अति भयानक आवाजाने त्यांना 
येऊन गाठले. 




















15. अल-हिज 314 पारा 14 














84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


>> 


9 


92. 


93. 
94. 


95. 


96. 


97. 





अजाब (अल्लाहचा प्रकोप) आल्यावर त्यांची कला कुशलता आणि 
कारागिरी त्यांच्या काहीच उपयोगी पडू शकली नाही. 

आणि आम्ही आकाशांना व जमीनीला व यांच्या दरम्यानच्या सर्व 
चीज-वस्तूंना सत्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही आधारावर निर्माण केले 
नाही आणि कियामत निश्‍चितच येईल, तेव्हा (तुम्ही आपले आवाहन 
सादर केल्या नंतर) मोठ्या भल्यारीतीने त्यांच्यापासून दूर व्हा. 
निःसंशय, तुमचा पालनकर्ता सर्व चीज वस्तूंना निर्माण करणारा व 
मोठाज्ञानी आहे. 

आणि आम्ही तुम्हाला सात आयती प्रदान केल्या, ज्यांचे वारंवार पठण 
केले जाईल आणि अतिशय महानता राखणारे कुरआनही प्रदान केले. 
तुम्ही नजर टाकून ही पाहू नका त्या वस्तूंकडे, ज्या आम्ही 
त्यांच्यापैकी बहुतेक लोकांना काही दिवसांच्या वापराकरीता दिल्या 
आहेत. आणि त्यांच्या स्थितीबद्दल कुढत बसणे व दुःख करणेही 
सोडून द्या. आणि ईमान धारकांसाठी आपले बाहू पसरवा (त्यांना 
मोठ्या स्नेहाची वागणूक द्या) 

आणि तुम्ही सांगून टाका की, मी तुम्हाला स्पष्टपणे भय-तंबी द्यायला 
आलो आहे. 

जशा अजाब आम्ही त्यांच्यावर पाठविला, जे हिस्से वाटे करण्यात 
मग्न होते. 




















. ज्यांनी अल्लाहच्या ग्रंथाचे हिस्से तुकडे करून टाकले होते. (तशाच 


तुम्हावरही अवतरीत करू) 

तेव्हा, तुमच्या पालनकर्त्याची शपथ, या सर्वांना एकत्र करून आम्ही 
विचारणार आहोत की (तुम्ही काय करून आलात?) 

त्यांच्या आचरणाची ही चांगल्या प्रकारे जांच-पडताळ करू. 

तुम्हाला जो आदेश दिला गेला आहे, तो अगदी स्पष्टपणे ऐकवा 
आणि शिर्क (अनेकांची भक्ति उपासना) करणाऱ्यांची पर्वा करू नका. 
जे लोक तुमची थट्टा उडवितात, त्यांच्या मुकाबल्यात आम्ही 
तुमच्यासाठी पर्याप्त आहोत. 

जे लोक दुसऱ्यांनाही अल्लाह चा भागीदार मानतात (आपला शेवट) 
त्यांना लवकरच कळून येईल. 

आम्ही हे जाणतो की, जी काही बकवास-बडबड हे लोक करतात, 




















16. अन-नहल 315 पारा 14 














98. 


99. 


९्> 


टा 


ठत 


ऱ्य 





त्यामुळे तुमच्या मनाला ठेस पोहोचते. 

तेव्हा आपण अशा प्रसंगी अल्लाहची स्तुति-प्रशंसा आणि गुणांचे वर्णन 
करा व सजदा करणाऱ्यांमध्ये सामील रहा. 

आणि त्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्या पालनकर्त्याच्या उपासनेत 
मग्न रहा, जो खात्रीने येईल. 


16. अन-नहल 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 128 आयती आणि 16 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. येऊन पोहोचला अल्लाहचा आदेश. आता तुम्ही घाई करू नका. 


अल्लाह प्रत्येक प्रकारच्या दोषापासून (पवित्र) मुक्त आहे. आणि हे 
लोक अल्लाहच्यासोबत दुसऱ्यांनाही ईश्वर मानतात. अल्लाह या 
ऐबापासून मुकत आहे आणि अतिशय महान आहे. 





. आपल्या दासांपैकी त्याने ज्यावर इच्छिले, फरिश्त्यांना आपल्या 


हुकुमाने आत्म्यासह पाठविले. हा संदेश देऊन की, लोकांना स्पष्टपणे 
खबरदार करा की, माझ्याशिवाय कोणीही भक्ति उपासना करण्या 
योग्य नाही आणि फक्‍त माझेच भय राखा. 


. आकाशांना व जमीनीला सत्याच्या आधारावर त्यानेच निर्माण केले 





आहे. हे लोक जे शिक (अनेकांची उपासना) करतात. अल्लाह त्याहून 
अतिशय उच्च आणि महान आहे. 


. अल्लाहने माणसाला वीर्याचे टपकणाऱ्या थेंबापासून निर्माण केले 


आणि माणसाची ही अवस्था आहे की, उघडपणे वादविवाद व भांडण 
करण्यास समोर आला. 





. आणि चार पायांच्या जनावरांनाही त्याने तुमच्यासाठीच निर्माण केले 


की, त्यांच्या कातडी व केसांमध्ये तुमच्याकरीता थंडीपासून बचाव 
आहे. आणखी अनेक फायदे आहेत आणि त्यांच्यापैकी काहींना 
खातातही. 


. आणि तुमच्याकरीता या पाळीव जनावरांपासून मोठी शोभा व रम्य 


देखावा असतो जेव्हा तुम्ही त्यांना संध्याकाळी चारून (घरी) परत 
आणता आणि सकाळी चरायला नेतात. 


. आणि ही जनावरे तुमचे वजनदार सामान लादून चालतात, त्या 

















16. अन-नहल 316 पारा 14 














10. 


1 


च 


12. 


13. 


14. 


15. 


शहरांकडे, जिथे तुम्ही कष्ट-यातनेशिवाय पोहोचू शकत नव्हते. 
निःसंशय तुमचा पालनकर्ता तुमच्यावर मोठी दया करणारा, मेहेरबान 
आहे. 





. आणि त्याने घोडे, खेचरे व गाढव यांनाही तुमच्या सेवेस लावले की, 


यांच्यावर जेव्हा स्वार होता तेव्हा शोभा-सजावटीत तुमचा थाट 
झळकतो आणि यापुढे तो आणखी काही वाहने तुमच्यासाठी निर्माण 
करील, ज्यांना तुम्ही अजून जाणत नाहीत. 


. आणि जाणून घ्या की, अल्लाहपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग पक्का आणि 


निश्‍चित आहे आणि इतर मार्ग वेडे वाकडे आहेत. आणि अल्लाहने 
इच्छिले असते तर तुम्हा सर्वांना सरळ मार्ग दाखवले असते. 

तोच होय की ज्याने आकाशातून तुमच्याकरीता पाणी उतरविले, जे 
तुम्ही पितात आणि त्याच पाण्याने तो झाडेही उगवितो ज्यांच्यात 
तुम्ही आपल्या जनावरांना चरवितात. 








. याच पाण्याद्वारे तुमच्यासाठी शेती, जैतून, खजूर आणि द्राक्ष याशिवाय 


प्रत्येक प्रकारचे फळ ही तोच उगवितो. निःसंशय या सर्व बाबींमध्ये 
एक एक निशाण आहे, त्या लोकांकरीता जे विचार चिंतन करतात. 
आणि त्यानेच आपल्या हुकूमाने रात्र आणि दिवस, सूर्य आणि चंद्राला 
तुमच्या अधीन केले. तसेच तारे आणि ग्रह सर्वाच्या सर्व तुमच्या सेवेत 
आहेत. निःसंदेह यातही बुद्धिमान लोकांकरीता प्रमाण व पुरावे आहेत. 
आणि जमीनीत उगणाऱ्या उत्पन्नामध्ये सर्व रंगी बेरंगी वस्तू 
तुमच्याकरीता त्यानेच निर्माण केल्या. चिंतन करणाऱ्या समजूतदार 
लोकांकरीता यातही निशाणी आहे. 

आणि तोच होय ज्याने समुद्राला तुमच्या स्वाधीन केले. यातून ताज्या 
मांसाचे (ताजे मासे) काढून खाता, आणि समुद्रातून दागिनेही काढून 
अंगावर चढविता आणि लक्षपूर्वक पहा की, जहाज कशा प्रकारे 
समुद्राची छाती फाडत चालते, यासाठी की, तुम्ही अल्लाहची कृपा 
अर्थात त्याने दिलेली रोजी शोधू शकावे आणि (या सर्व वस्तू प्राप्त 
करून) आभारही मानत जा. 

आणि जमीनीवर मोठे वजनदार पहाड गाडले की, तिने तुमच्या समेत 
एकीकडेच न झुकावे आणि जमीनीत त्यानेच नद्या वाहविल्या आणि 
नैसर्गिक मार्गही बनविले. यासाठी की, तुम्ही चालत जाऊन आपल्या 





























16. अन-नहल 317 पारा 14 














16. 


17. 


18. 


19. 


2 


0 


2 


जौ, 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


ठिकाणी पोहोचावे. 

आणखी अनेक निशाण्या त्याने बनविल्या आणि तारकांद्वारेही लोक 
मार्ग जाणून घेतात. 

तेव्हा सांगा, जो हे सर्व काही निर्माण करतो, काय तो असा असू 
शकतो जो काहीच निर्माण करू शकत नाही, मग तुम्ही लोक विचार 
चिंतन का करीत नाही? 

जर तुम्ही अल्लाहच्या कृपा-देणग्यांना मोजू पहाल तर मुळीच मोजू 
शकणार नाही, निःसंदेह अल्लाह मोठा माफ करणारा मेहेरबान आहे. 
तुम्ही जे काही लपविता किंवा जाहीर करता अल्लाहला ते सर्व 
माहित आहे. 


. आणि अल्लाहलासोडून ज्या कोणाला हे पुकारतात, ते कोणतीही 


वस्तू निर्माण करणारे नाहीत, उलट ते स्वतः निर्मिती आहेत. 





.मेलेले लोक जिवंत नाहीत. त्यांना हेही माहित नाही की, जिवंत 


करून केव्हा उठविले जातील? 

तुमचा ईश्वर तर एकमेव ईश्वर आहे. तेव्हा जे लोक आखिरतच्या 
येण्याबद्दल विश्‍वास राखत नाही, त्यांची मने या वाजवी गोष्टीचा 
इन्कार करतात आणि आपला घमेंडीपणा दाखवित आहेत. 

यात मुळीच शंका नाही की, यांच्या छुप्या आणि खुल्या प्रत्येक 
अवस्थेशी अल्लाह जाणकार आहे आणि तो घमेंड करणार्‍्यांशी प्रेम 
राखत नाही. 

आणि जेव्हा त्यांना सांगितले जाते की, तुमच्या पालनकर्त्याने काय 
अवतरीत केले आहे, तेव्हा म्हणतात की, या सर्व पूर्वीच्या काळाच्या 
कथा-कहाण्या आहेत. 

कियामतीच्या दिवशी त्यांच्या या बोलण्याचा मोठा वाईट परिणाम 
होईल की, आपले ओझे तर पूर्ण स्वतःच उचलून धरतील आणि या 
सोबत त्यांच्याही अपराधांचे ओझे उचलून आणतील, ज्यांना आपल्या 
अजाणतेपणामुळे मार्गभ्रष्ट केले होते. सावध व्हा की, फार वाईट 
ओझी आहेत, ज्यांना लादुन हे लोक कियामतीच्या दिवशी हजर 
होतील. 

त्यांच्या पूर्वीचे लोकही वाईट चाल चालत राहिले, तेव्हा अल्लाहने 
त्यांच्या इमारतींना मूळ पाया सहीत उखडून फेकले. आणि त्यांच्या 
































16. अन-नहल 318 पारा 14 














27. 


28. 


29. 


30. 


3 


नळ 


32. 





छतांना त्यांच्यावरच पाडून टाकले आणि अशा ठिकाणांवरून 
त्यांच्यावर अजाब (अल्लाहचा प्रकोप) कोसळला की, त्यांना कल्पना 
सुद्धा नव्हती. 

मग कियामतीच्या दिवशी अल्लाह त्यांना अतिशय अपमानित करील 
आणि फर्माविल की, माझे ते सहभागी कोठे आहेत, ज्यांच्या विषयी 
तुम्ही जगात भांडण-तंटा माजवित होते. जाणणारे त्या दिवशी बोलू 
लागतील की, सत्याचा इन्कार करणाऱ्यांवर आज मोठा अपमान आणि 
वाईट अजाब आहे. 

फरिश्त्यांनी ज्यांचा आत्मा या अवस्थेत आपल्या ताब्यात घेतला की, 
लोक स्वतःवर जुलूम अत्याचार करण्यात मग्न होते, तेव्हा हे लोक 
फरिश्त्यांसमोर खुशामत करीत आपले निर्दोष असणे सांगू लागतात 
की, आम्ही कोणतेही वाईट काम केले नाही (त्यांना याचे उत्तर 
लगेच मिळते) का नाही? अल्लाहला तुमच्या सर्व कामांची पूरेपूर 
खबर आहे. 

दाखल व्हा जहन्नमच्या दारांमध्ये, जिथे तुम्हाला नेहमीकरीता राहायचे 
आहे. घमेंडी लोकांकरीता हे अतिशय वाईट ठिकाण आहे. 

जे लोक अल्लाहचे भय राखतात, त्यांना जेव्हा सांगितले गेले की, 
तुमच्या पालनकर्त्याने तुमच्यावर कशा प्रकारची वाणी अवतरीत केली 
आहे? तेव्हा उत्तर देतांना ते लोक म्हणाले की, फारच भली व 
चांगली गोष्ट अवतरीत केली गेली आहे. अशा सदाचारी लोकांकरीता 
या जगात भलाई आहे, आणि आखिरतमध्ये त्यांचे घर फारच उत्तम 
असेल, आणि जे लोक अल्लाहचा मान राखतात, त्यांचे घर तर 
खरोखर देणग्यांनी भरपूर असेल. 





























.सदा बहार राहण्याच्या बागा आहेत, ज्यात हे लोक दाखल होतील, 





ज्यांच्या खाली प्रवाह वाहत असतील आणि तिथे जे काही इच्छितील 
त्यांच्याकरीता सर्व वस्तू तयार असतील. हा मोबदला आहे त्या 
लोकांकरीता जे अल्लाहचे भय राखतात. 

मृत्यु-समयी जेव्हा फरिश्त्यांनी त्यांचा प्राण ताब्यात घेतला होता, तेव्हा 
हे अतिशय स्वच्छ शुद्धे (पवित्रे जीवन जगत होते; आणि फरिश्त्यांनी 
त्यांच्या आत्म्याला सलाम सादर करून ताब्यात घेतला होता. आणि 
त्यांना खुशखबर दिली होती की, तुमच्या नेक कामांच्या मोबदल्यात 


























16. अन-नहल 319 पारा 14 














33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


तुम्ही जन्नतमध्ये दाखल व्हा. 

काय आता हे लोक या गोष्टीची वाट पाहत आहे की, त्यांच्याजवळ 
फरिश्ते यावेत किंवा तुमच्या पालनकर्त्याचा फैसला त्यांना आतापासून 
लागू व्हावा. अशा प्रकारच्या हरकती, त्यांच्या पूर्वीचे लोकही करीत 
होते. अल्लाहने त्यांच्यावर अत्याचार केला नाही, उलट हे लोक 
आपल्या स्वतःवर जुलूम करीत होते. 

अशा लोकांच्या वाईट कर्मामुळे, त्यांच्यावर अजाब (अल्लाहचा प्रकोपा) 
चे संकट कोसळले आणि ज्या गोष्टीची थट्टा उडवित होते, तिनेच 
त्यांच्यावर घेरा टाकला. 

आणि मुश्रिक (बहुदेववादी) लोक अशीही बकवास करतात की, 
अल्लाहने इच्छिले असते तर आम्ही आणि आमचे वाडवडीलांनी 
त्यालासोडून कोणाचीही उपासना केली नसती आणि ना त्याने 
सांगितल्याशिवाय एखाद्या गोष्टीला हराम (वर्ज्य) ठरविले असते. 
अशाच गोष्टी व हरकती त्यांच्यापूर्वीच्या लोकांनीही केल्या होत्या. 
तेव्हा आमच्या पैगंबरांची जबाबदारी तर फक्त आमचा संदेश 
उघडपणे साफ पोहोचवून देणे हेच आहे. 

आणि प्रत्येक उम्मत (जन समुदाया) मध्ये आम्ही संदेश पोहचविणारा 
पाठविला (त्याने हे स्पष्टपणे सांगितले होते) की फक्त एक 
अल्लाहची उपासना करा, आणि उल्लंघन करणाऱ्यांशी फटकून राहा. 
लोकांपैकी काही तर अल्लाहने दाखविलेल्या सन्मार्गावर चालू लागले 
आणि काहींच्यावर मार्गभ्रष्टता सिद्ध झाली. आता तुम्ही जमीनीवर 
हिंडून फिरून पहा की, सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांचा शेवट (परिणाम) 
कसा झाला! 

तुम्ही जर इच्छित असाल की, या लोकांनी सन्मार्गाचा स्वीकार 
करावा, तेव्हा ही गोष्ट स्मरणात ठेवण्याची आहे की, ज्या लोकांनी 
सत्याच्या तुलनेत (विरोधात) जिद्द धरली आहे तर अल्लाह त्यांना 
मार्ग दाखविणार नाही आणि त्यांचा कोणीही सहाय्यक बनू शकणार 
नाही. 

हे लोक मोठया आवेशाने अल्लाहच्या शपथा घेऊन सांगतात की, जो 
मनुष्य देखील मेला आहे, त्याला अल्लाह दुसऱ्यांदा जिवंत करणार 
नाही. का नाही? वास्तविक मेलेल्यांना जिवंत करण्याचा अल्लाहचा 









































16. अन-नहल 320 पारा 14 














39. 


4 


हने 


41. 


42. 


43. 


ही 


45. 


46. 


47. 





वायदा सच्चा आहे. परंतु बहुतेक लोक हे जाणत नाहीत. 

(मृतांना जिवंत करणे यासाठी ही आवश्यक आहे) यासाठी की, 
लोकांच्या आपसातील मतभेदाचे उघड वर्णन समोर यावे आणि 
सत्याचा इन्कार करणाऱ्यांनीही जाणून घ्यावे की, ते स्वतःच खोटे 
होते. 


. आमच्या आदेशांची शान अशी आहे की, एखाद्या गोष्टीविषयी, जेव्हा 





आमचा इरादा असेल, तेव्हा आम्ही फक्त एवढेच म्हणू की, हो तर ते 
काम घडून येते. 

ज्या लोकांवर अत्याचार केला गेला आणि त्यानंतर अल्लाहच्या 
मार्गात निघण्यासाठी त्यांना आपला देश व घरा-दारांचा त्याग करावा 
लागला, आम्ही अशा लोकांना या जगातही चांगले ठिकाण देऊ 
आणि आखिरतचा मोबदला तर फारच मोठा आहे. या लोकांनी या 
गोष्टी जाणून घेतल्या असत्या तर बरे झाले असते. 

जे लोक धीर धरून अटळ राहिले, त्यांची शान अशी की, आपल्या 
पालनकर्त्यावर त्यांचा भरोसा असतो. 

आपल्यापूर्वी ही आम्ही जे पैगंबर पाठविले होते, ते सर्व पुरूष होते, 
ज्यांच्याकडे आम्ही वही (अनुभूती) पाठविले होते. तेव्हा, लोक हो! जर 
तुम्ही हे जाणत नसाल तर जाणकारी ठेवणाऱ्यांना विचारा. 

पूर्वी देखील पैगंबरांना स्पष्ट प्रमाणे आणि ग्रंथ देऊन पाठविले होते 
आणि आता आम्ही तुमच्यावर हा बोध ग्रंथ अशासाठी अवतरीत केला 
की, तुम्ही सर्व मनुष्यांना उघडपणे स्पष्ट हे सांगावे की, त्यांच्याकरीता 
काय उतरविले गेले आहे. यासाठी की त्यांनी आपली स्थिती 
सुधारण्याची काळजी घ्यावी. 

जे लोक वाकडेपणाने चालून दुराचार पसरवितात, त्यांना भिती नाही 
वाटत की, अल्लाह त्यांना जमीनीत धसवून टाकील किवा त्यांच्यावर 
गफलतीच्या स्थितीत अचानक अजाब कोसळेल. (तर यांची काय 
दशा होईल.) 

किंवा त्यांना चालत फिरत असतांना धरील की बचाव करण्यात 
सफल होऊ शकणार नाहीत. 

किंवा भय दाखवून पकडीत घ्यावे, निःसंशय तुमचा पालनकर्ता मोठी 
सवलत देणारा व दया करणारा आहे. 



































16. अन-नहल 321 पारा 14 














48. 


49. 


50. 


5 


र 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 





काय त्यांनी अल्लाहने बनविलेल्या चीज-वस्तूंवर विचार चिंतन केले 
नाही, ज्यांच्या सावल्या कधी उजव्या बाजूला तर कधी डाव्या बाजूला 
पडतात. आणि यासर्व अल्लाहच्या पुढे सजदा करीत बेबस व लाचार 
आहेत. 

आणि आकाशांमधील किवा जमीनीवरील राहणारा कोणीही, मग तो 
सजीव प्राणी असो किंवा फरिश्ते, सर्वच्या सर्व अल्लाहलाच सजदा 
करतात आणि ते कधीही गर्व करीत नाहीत. 

हे सर्व आपल्या पालनकर्त्याच्या अजाबाशी भिऊन असतात, आणि जो 
काही त्यांना आदेश दिला जातो, त्यावर अमल बजावणी करतात. 





. अल्लाहचे फर्मान आहे की, दोन उपास्ये ठरवू नका. ईश्वर तर केवळ 


तोच एक आहे आणि फक्त माझे भय राखा. 

आणि फक्त त्याच्याचकरीता आहे, जे काही आकाशांमध्ये आहे आणि 
जे काही जमीनीवर आहे. आणि त्याचाच दीन धर्म स्वीकारणे सर्वांना 
आवश्यक आहे. तेव्हा अल्लाहशिवाय तुम्ही दुसऱ्यांना का भिता? 

ज्या काही कृपा देणग्या तुम्हाला लाभल्या आहेत, त्या सर्व 
अल्लाहनेच प्रदान केल्या आहेत, मग जेव्हा अचानक कधी तुम्हाला 
त्रास पोहचतो, तेव्हा आपले दुःख मांडण्याकरीता अल्लाह समोरच 
तळमळतात! 

मग जेव्हा तुमच्या दुर्दशेवर दया करून ती यातना अल्लाह दूर 
करतो, तेव्हा तुमच्यापैकी एक टोळी अल्लाहचा आभार मानण्या ऐवजी 
आपल्या पालनकर्त्यासह दुसऱ्यांना देखील सहभागी (उपास्य) 
ठरवितात. 

यासाठी की आम्ही दिलेल्या देणग्यांबद्दल आभार न मानावे, ठिक आहे 
काही दिवस मौज मजा करून घ्या लवकरच तुम्हाला माहित पडेल. 
आणि आम्ही दिलेल्या अन्न सामुग्री मधून त्या (बनावटी ईशश्‍वरां) चा 
हिस्सा निश्‍चित करतात; ज्यांच्या विषयी त्यांना काहीच ज्ञान नाही. 
अल्लाहची शपथ, तुम्हाला या विषयी (मोठया सक्ती ने) विचारले 
जाईल की, या कोणत्या खोट्या गोष्टी चालत ठेवल्या होत्या. 

(काही मुश्रिक तर असेही आहेत की) अल्लाहकरीता मुली असल्याचे 
सांगतात आणि स्वतःकरीता आपल्या पसंतीची गोष्ट इच्छितात म्हणजे 
मुले (पुत्र) खरे तर अल्लाह प्रत्येक ऐबापासून मुक्‍त आहे. 






































16. अन-नहल 322 पारा 14 














58. 


59. 


60. 


6 


ज्ळोड 


62. 


63. 


64. 


जेव्हा त्यांच्यापैकी एखाद्याला मुलगी जन्माला आल्याची खबर दिली 
जाते, तेव्हा त्याचा चेहरा काळा पडतो आणि दुःखाने मनातल्या मनात 
झुरत राहतो. 

ही खबर वाईट समजून मोठ्या लाजेने लोकांपासून तोंड लपवित 
फिरतो की (आज तर त्याला फारच अशुभ समाचार मिळाला आहे. 
मोठ्या पेचात पडतो की, काय करावे अन काय करू नये) एक तर 
या मुलीचे अपमानासह पालनपोषण करावे, किंवा मग जिवंत 
जमीनीत गाडून टाकावे. सावध व्हा की, हे लोक मोठा वाईट फैसला 
करतात. 

जे आखिरतवर ईमान ठेवत नाहीत, त्यांची फार वाईट अवस्था होईल 
आणि अल्लाहची शान तर अतिशय उच्च आहे. आणि तो मोठा 
वर्चस्वशाली आणि हिकमतवाला आहे. 








. अशा जुलमी कारवायांबद्दल जर अल्लाहने लोकांना पकडीत घ्यायला 


सुरूवात केली तर जमीनीवर एकही सजीव वाचू शकणार नाही. परंतु 
त्याने एक ठराविक मुदतीपर्यंत लोकांना ढील (सवड) देऊन ठेवली 
आहे. मग जेव्हा ती वेळ येऊन पोहचली तेव्हा मात्र कोणालाही 
क्षणभर मागे पुढे होण्याची सवड मिळणार नाही. 

आणि हे अल्लाहकरीता अशा गोष्टी योजतात, ज्या स्वतःकरीता पसंत 
करीत नाही आणि त्यांच्या जिभा खोटे बोलतात की, (कियामतीच्या 
दिवशी) त्यांच्या करीता भलाई (मुक्ति) आहे. यात शंका नाही की, 
अशा लोकांकरीता जहन्नम आहे, ज्यात दाखल होतांना सर्वाच्या पुढे 
चालविले जातील. 

अल्लाहची शपथ, तुमच्यापूर्वी आम्ही ज्या जनसमूहाकडे देखील 
पैगंबर पाठविला, तेव्हा सैतानाने त्या समूहाच्या लोकांचे वाईट 
आचरण त्यांच्या नजरेत शोभिवंत करून दाखविले आणि आज 
कियामतीच्या दिवशी सैतानच त्यांचा मित्र राहील आणि भयंकर 
दुःखदायक अजाब (अल्लाहची सजा) त्या सर्वांना भोगावी लागेल. 
आणि आम्ही हा ग्रंथ तुमच्यावर उतरविला आहे. याच्याद्वारे तुम्ही 
त्यांच्या मतभेदाची हकीकत स्पष्ट करावी. (आणि हाच ग्रंथ त्यांना 
सरळ मार्गावर आणील.) आणि याच ग्रंथाद्वारे ईमानधारकांना मार्गदर्शन 
व अल्लाहची दया-कूपा प्राप्त होईल. 









































16. अन-नहल 323 पारा 14 














65. आणि अल्लाहनेच आकाशातून पाणी वर्षाविले, मग जमीनीला (जी 
पावसा विना) मृत झाली होती, जीवन प्रदान केले. जे लोक सत्य 
गोष्टीला नीट ध्यान पूर्वक ऐकतात, अशा लोकांकरीता ही निशाणी 
(पुरेशी) आहे. 

66. आणि निश्‍चितच चार पायांच्या जनावरांमध्येही तुमच्यासाठी मोठे बोध- 
चिन्ह आहे यांच्या पोटात शेण (गोबर) आणि रक्‍त या दोघांच्या मधून 
प्रवाहीत करून साफ सुथरे शुद्ध दूध आम्ही तुम्हाला पाजतो. (जे 
पिणाऱ्यांच्या घशातून सहजपणे खाली उतरते.) 

67. आणि खजूर व द्राक्ष या फळांच्या रूपात अल्लाहने तुम्हाला उत्तम 
रोजी (अन्न सामुग्री) प्रदान केली. (परंतु जेव्हा मादक वस्तू तयार 
करू इच्छिता) यातून मादक पदार्थही बनवून घेता. अक्कल 
राखणाऱ्यांसाठी यातही निशाणी आहे. 

68. आणि तुमच्या पालनकर्त्याने आदेश पाठवून मधमाशीलाही प्रेरणा दिली 
की, पहाडांवर आणि झाडांवर मोहोळ (छत्ता) लावून घर बनव आणि 
लोक जे उंच इमारती बनवितात, तिथेही आपले मोहोळ (पोळे) लावून दे. 

69. मग प्रत्येक प्रकारच्या फळा फुलांचा रस शोषून नरमी ने व सहजपणे 
आपल्या पालनकर्त्याच्या मार्गावर चालत जा. मधमाशीच्या पोटामधून 
तुमच्यासाठी प्यायला मध काढतो. ज्याचे अनेक रंग असतात आणि 
या मधामध्ये माणसांच्या रोगांवर इलाजही आहे. समज राखणाऱ्यां 
करीता यातही निशाणी आहे. 

70. अल्लाहने तुम्हाला निर्माण केले, मग तुम्हाला मृत्युही तोच देतो आणि 

तुमच्यापैकी बहुतेक जण असे असतात जे वाईट वयापर्यंत पोहचतात, 

तेव्हा त्यांची अवस्था अशी होते की, बरेच काही जाणत असतांनाही 

काहीच जाणत नाही. निःसंदेह अल्लाह ज्ञान राखणारा व 

सामर्थ्यशाली आहे. 

. अल्लाहने तुम्हाला रोजी (अन्न सामुग्री) बाबत एकमेकांवर प्रधान्या 

दिले. तेव्हा ज्यांना रोजीत जास्त हिस्सा मिळाला ते आपल्या 

नोकरांना तर देणार नाहीत की, ज्यामुळे दर्ज्यात नोकर मालक सर्व 
समान व्हावेत. तर काय हे लोक अल्लाहच्या कूपा देणगीची नाकदरी 

व तिचा इन्कार करतील. 

72. आणि अल्लाहने तुमच्याकरीता तुमच्याच आपल्या जाती प्रकारामधून 




















7 


न, 




















16. अन-नहल 324 पारा 14 














73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 





जोडे बनविले आणि अल्लाहने तुमच्या पत्नीपासून तुम्हाला पुत्र आणि 
पौत्रही प्रदान केले आणि खाण्यासाठी स्वच्छ शुद्ध रोजी प्रदान केली. 
(अल्लाहच्या एवढया अगणित कूपा देणग्या प्राप्त करून ही) काय ते 
असत्यावर ईमान राखतात आणि अल्लाहच्या देणगीचा अनादर 
करतात? 

आणि अल्लाहला सोडून अशा उपास्यांची (दैवतांची) पुजा करतात, जे 
आकाशांमध्ये व जमीनीत कोठेही त्यांच्याकरीता रोजी देण्याचा 
अधिकार राखत नाही आणि कोणाला कसलेही सामर्थ्य प्राप्त नाही. 
तेव्हा, अल्लाहकरीता उलट सुलट उदाहरणे देऊ नका. निश्‍चितच 
अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो आणि तुम्ही नाही जाणत. 

उचित उदाहरण अल्लाहने सांगितले एका अशा गुलामाचे जो 
दुसऱ्याच्या ताब्यात असावा, कोणत्याही गोष्टीवर त्याच्या स्वतःचा 
अधिकार नसावा आणि एक दास असा की, ज्याला आम्ही आपल्या 
कृपेने भरपूर साफ सुथरी रोजी (अन्न सामुग्री) दिली आहे, आणि 
त्यातून तो उघडपणे व गुप्तपणे आपल्या अधिकाराने खर्च करीत 
असावा. काय ही दोन्ही माणसे दर्जाच्या दृष्टिने एक समान आहेत? 
सर्व प्रकारची स्तुति प्रशंसा तर फक्त एक अल्लाहकरीता आहे. खरे 
तर या लोकांपैकी अधिकांश लोक अज्ञानी आहेत. 

अल्लाह आणखी एक उदाहरण सादर करतो. दोन माणसे आहेत, 
त्यांच्यातला एक मूक्का आणि बिन कामाचा आहे. बेअक्कल असा की 
कोणत्याही गोष्टीची त्याला समज नाही, आणि आपल्या मालकावर 
भार बनला आहे. जेव्हा एखाद्या कामासाठी त्याला पाठविले जावे, तर 
कधीही एखादे काम योग्यरीतीने करून येणार नाही. तेव्हा आता 
सांगा की, असा कुचकामी मनुष्य आणि तो मनुष्य जो सरळ मार्गावर 
उभा राहून न्यायाची शिकवण देत असावा, काय दोन्ही एक समान 
असू शकतात? 

आकाशांमध्ये आणि जमीनीच्या लपलेल्या सर्वच्या सर्व वस्तू फक्त 
अल्लाहकरीता आहे आणि कियामत कायम होण्याचा आदेश असा 
असेल, जसे पापणीचे झपकणे किंवा त्याहूनही जास्त लवकर. यात 
मुळीच शंका नाही की, अल्लाह प्रत्येक गोष्ट करण्यास समर्थ आहे. 
अल्लाहने तुम्हाला तुमच्या मातांच्या पोटातून अशा स्थितीत बाहेर 





























16. अन-नहल 325 पारा 14 











काढले की, तुम्ही काहीच जाणत नव्हते, आणि तुम्हाला कान, डोळे, 
आणि हृदय प्रदान केले; यासाठी की, तुम्ही आभार मानणारे व्हावेत. 

79. काय त्यांनी आकाशांच्या खुल्या वातावरणात उडणाऱ्या पक्ष्यांवर कधी 

नजर टाकली नाही की, अल्लाहशिवाय त्यांना कोणी नियंत्रणात 
ठेवले? ईमान राखणाऱ्यांकरीता यात निशाण्यां आहेत. 

. आणि अल्लाहने तुम्हाला राहण्याकरीता घर बनविणे शिकविले, जिथे 

शांततेने राहता. आणि जनावरांच्या कातडी (खाल) पासून तंबू (खिमे) 
ही बनविता. जेव्हा कूच करायचे असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी 
मुक्काम करायचा असेल, तर ही चालती फिरती घरे उचलायला 
वजनात हलकी दिसून येतात. आणि जनावरांची उन त्यांचे केस, लव 
(रूवें) या पासून ही खूप साधन-सामुग्री बनविता. हे घरगुती सामान 
आणि लाभदायक वस्तू थोडया मुदतीपर्यंतच तुमच्या वापराकरीता आहे. 

. अल्लाहने आपल्या निर्माण केलेल्या अनेक वस्तूंद्रारे तुमच्यासाठी 

सावली केली आणि पर्वतांमध्ये तुमच्यासाठी आश्रय स्थान व 

लपण्याची जागा दिली; आणि असा पोषाख की, ज्याद्वारे तुम्ही 

उष्णतेपासून आपला बचाव करून घेता आणि युद्धात कामी येणारी 
चिलखते (कवच) की, ज्यांच्याद्वारे आपल्या आपसातील लढाईत 
एकमेकांच्या वारापासून बचाव करून घेता. अशा प्रकारे आम्ही आपली 
कृपादेणगी तुमच्यावर पूर्ण केली, यासाठी की, तुम्ही आज्ञापालन करावे. 

. (एवढया निशाण्या असतांनाही) जर हे लोक तोंड फिरवितात, तर 

तुमची जबाबदारी फक्त आमचा संदेश त्यांच्यापर्यंत स्पष्टपणे 

पोहचविणे हीच आहे. 

83. अल्लाहच्या कृपा देणग्यांना ओळखतात, तरी देखील दुर्लक्ष करतात; 
आणि त्यांच्यापैकी अधिकांश लोक इन्कार करणारे आहेत. 

84. तो दिवसही मोठा भयंकर असेल, जेव्हा आम्ही प्रत्येक जनसमूहामधून 
साक्षीदार उभा करू, तेव्हा त्या दिवशी इन्कारी लोकांना (काही सबब 
पुढे करण्याची) परवानगी दिली जाणार नाही व त्यांच्याकडून 
पश्चाताप व क्षमायाचनेची मागणीदेखील केली जाणार नाही. 

85. आणि हे अत्याचारी लोक जेव्हा स्वतः आपल्या डोळ्यांनी अल्लाहच्या 
प्रकोपाचा मारा पाहून घेतील, तेव्हा आता कधीही त्यांच्यावरील अजाब 
हलका (सौम्य) केला जाणार नाही आणि त्यांना कसल्याही प्रकारची 


8 


९0 





8 


म 








8 


1२) 


























16. अन-नहल 326 पारा 14 














86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


>> 


9 


92. 


ढील दिली जाणार नाही. 

जेव्हा हे मुश्रिक (अनेकांची उपासना करणारे) आपल्या सहभागींना 
तिथे पाहतील, तेव्हा म्हणतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! हेच ते 
आमचे सहभागी आहेत, ज्यांना आम्ही तुला सोडून पुकारत होतो. 
तेव्हा ते सहभागी (यांच्या तोंडावर) म्हणतील की, तुम्ही खोटारडे 
आहात. 

त्या दिवशी या मुश्रिक लोकांनी अल्लाहसमोर आपल्या माना 
झुकविल्या असतील आणि याच्यापूर्वी ज्या खोट्या गोष्टी रचत होते, 
त्या सर्व त्यांच्यापासून हरवतील. 

ज्या लोकांनी सत्याचा इन्कार केला आणि जे अल्लाहच्या मार्गात 
अडसर बनले, त्यांच्यावर तर आम्ही अजाबावर अजाब वाढवित जाऊ. 
अशासाठी की, खरे उपद्रवी व फसादी लोक हेच होते. 

आणि तो दिवसही किती भयंकर असेल, जेव्हा प्रत्येक जनसमूहावर 
त्यांच्या मधूनच एक साक्षीदार उभा करून स्वतः त्यांच्यावर साक्ष 
कायम करू आणि तुम्हाला, (हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम) त्या सर्वांवर साक्ष देण्यासाठी आणू आणि हा ग्रंथ आम्ही 
तुमच्यावर अवतरीत केला आहे, जो प्रत्येक गोष्ट साफ साफ सांगतो 
व मार्गदर्शन, कूपा आणि शुभ समाचार आहे त्या लोकांकरीता जे 
इस्लामचा स्वीकार करतात. 

अल्लाह आदेश फर्मावितो न्यायाचा आणि उपकार करण्याचा आणि 
नाते वाईकांना (धनाचा आधार) देण्याचा आणि मनाई फर्मावितो 
निर्लज्जता व नापसंत कामांपासून आणि अत्याचार व अतिरेक 
करण्यासही मनाई फर्मावितो. तो तुम्हाला उपदेश करतो. आशा आहे 
की, तुम्ही स्मरण राखाल. 




















. अल्लाहशी केलेले आपले वचन करार पूर्ण करा आणि आपल्या 


शपथांमध्ये (हेरा फेरी करू नका) मजबूत वचन कराराची शपथ तोडू 
नका, ज्या अर्थी तुम्ही तिच्यावर अल्लाहला जामीन ठरवलेले आहे. 
निःसंदेह, अल्लाह तुमच्या प्रत्येक कर्मास चांगल्या प्रकार जाणतो. 

आणि त्या पागल स्त्री सारखे होऊ नका, जिने मोठ्या मेहनतीने 
स्वतः कातलेल्या सूताला स्वतःच ओरबाडून तुकडे करून टाकले. 
अशा प्रकारे तुम्ही आपल्या शपथांना छलकपटचे साधन बनवू नका 





























16. अन-नहल 327 पारा 14 











93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


100. 





आणि तुमच्यापैकी एका टोळीने दुसऱ्या गटावर चढाई करून आपला 
मोठेपणा आणि उपद्रवाचे माध्यमही बनवू नये. अशा प्रसंगी अल्लाह 
तुम्हाला कसोटीत टाकेल आणि कियामतीच्या दिवशी तुमच्या सर्व 
मतभेदांचा फेसला करून सर्वांना जाहीर करून टाकील. 

अल्लाहने इच्छिले असते तर तुम्हा सर्वाचा एकच समाज (उम्मत) 
बनविला असता. परंतु तो ज्याला इच्छिल सन्मार्गापासून दूर करील 
व॒ ज्याला इच्छिल सन्मार्गार आणील. आणि तुमच्या सर्व 
आचरणाबाबत तुम्हाला निश्‍चितच विचारला जाणार आहे. 

आपल्या शपथांचा आधार घेऊन आपसातल्या व्यवहारात त्रास 
देण्याच्या इराद्याने दखल अंदाजी करू नका. जर असे कराल तर 
तुमची स्थीर झालेली पाऊले घसरतील. मग या वाईट कर्माचा स्वाद 
तुम्हाला या जगात चाखावा लागेल आणि या हरकतीमुळे तुम्ही 
अल्लाहच्या मार्गात अडथळा बनले तर आखिरतमध्येही तुमच्याकरीता 
मोठा अजाब (भयंकर शिक्षा) आहे. 

अल्लाहच्या वचन कराराला थोडयाशा लाभाच्या मोबदल्यात विकू 
नका. अल्लाहकडून जे काही लाभेल, तेच तुमच्याकरीता अधिक 
चांगले आहे, जर तुम्ही जाणाल. 

(या जगात) जे काही तुमच्याजवळ आहे नष्ट होणारच आहे आणि जे 
अल्लाहच्याजवळ आहे, ते बाकी (कायम) राहणार आहे. जे लोक 
सबूरीने व धीर धरून राहतील, त्यांच्या नेक आचरणाचा मोबदला 
आम्ही भरपूर प्रदान करू. 

मग कोणी पुरूष असो किवा स्त्री, जर नेक आचरण करून येईल व 
ईमानधारक असेल तर आम्ही अशा लोकांना स्वच्छ-शुद्ध (पवित्र) 
जीवन प्रदान करू आणि (आखिरतमध्ये) त्यांच्या सत्कर्मांचा 
मोबदलाही फार चांगला देऊ. 

तुम्ही जेव्हा देखील कुरआन पठण करू लागाल, तेव्हा धिःक्कारलेल्या 
सैतानाच्या बहकाविण्यापासून बचाव करण्याकरीता अल्लाहचा आश्रय 
व त्याचा सहारा प्राप्त करून घेत जा. 

जे लोक अल्लाहवर ईमान राखतात आणि अल्लाहवर भरोसा ठेवतात. 
अशा लोकांवर सैतानाचा कोणताही वार चालू शकत नाही. 

सैतानाचा ताबा फक्त अशाच लोकांवर चालतो, जे त्याच्याशी दोस्ती 





















































16. अन-नहल 328 पारा 14 








राखतात आणि सैतानाचे जोडीदार बनून अल्लाह बरोबर दुसऱ्यांना 
सहभागी करतात. 

॥01.आणि जेव्हा एका आयतीच्या जागी आम्ही दुसरी आयत पाठवितो, 
आणि अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो की, त्याला कोणता आदेश 
कोणत्या वेळी अवतीर्ण करायचा आहे; तेव्हा हे लोक म्हणतात की, 
तुम्ही स्वतः या गोष्टी रचून आणता. खरे पाहता मूळ हकीकत अशी 
की, त्यांच्यापैकी बहुतेक जण अज्ञानी आहेत (अन्यथा असा आरोप या 
लोकांनी तुमच्यावर ठेवला नसता.) 

102.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा, हे कुरआन पवित्र आत्म्यासह 
(रूहूल कुदुस सह) तुझ्या पालनकर्त्या (अल्लाह) ने सत्याच्या 
आधारावर पाठविले आहे. यासाठी की, याच्याद्वारे ईमान धारकांना 
दृढता (मजबूती) प्राप्त व्हावी आणि मार्गदर्शन व खुशखबर मिळत 
रहावी आज्ञापालन करणाऱ्यांसाठी. 

103.आम्हाला माहित आहे, ते असेही म्हणतात की यांना (पैगंबराना) एक 
मनुष्य शिकवितो. ज्या माणसाकडे यांचा इशारा आहे, तो तर गैर 
अरबी (अरबी न जाणणारा) आहे आणि हे कुरआन स्पष्ट अरबी भाषेत 
आहे. 

104.निःसंदेह, जे लोक अल्लाहच्या निशाण्यां पाहिल्या नंतरही ईमान 
स्वीकारत नाहीत, अल्लाह अशा लोकांना मार्ग दाखविणार नाही 
आणि अशा लोकांकरीता मोठी दुःखदायक शिक्षा (अजाब) आहे. 

105.मनाने रचलेल्या व खोट्या गोष्टी तेच लोक बनवितात, जे 
अल्लाहच्या आयतींवर ईमान राखत नाही आणि पक्के खोटे लोक 
हेच आहेत. 

॥06.ईमान कबूल केल्या नंतर जर कोणी इन्कार करील (तर तो बरबाद 
झाला) परंतु एखाद्यावर जबरदस्ती करून त्याला लाचार केले गेले 
असेल आणि त्याच्या मनात ईमानाविषयी समाधान असेल तर त्याला 
माफी मिळेल. परंतु जर एखाद्याचा मन इन्कार करण्यास उघडेल तर 
अशा लोकांवर अल्लाहचा प्रकोप कोसळेल आणि त्यांच्याकरीता 
भयंकर अजाब (शिक्षा) असेल. 

॥07.आणि हा प्रकोप त्यांच्यावर अशासाठीही उतरेल की, आखिरतच्या 
तुलनेत त्यांनी या जगाच्या जीवनाशी जास्त प्रेम राखले आणि हे की, 



































16. अन-नहल 329 पारा 14 








अल्लाह इन्कार करणाऱ्यांना मार्ग दाखविणार नाही. 

॥08.अशा लोकांच्या हृदयांवर, कानांवर आणि डोळयांवर अल्लाहने मोहर 

लावलेली आहे आणि हे लोक आपल्या परिणामाबाबत गाफील आहेत. 

109.निःसंदेह आखिरतमध्ये अशा लोकांना नुकसान भोगणे आवश्यक ठरेल. 

110.अतिशय सताविले गेल्यानंतर आणि कठोर परीक्षा व मोठ मोठ्या 

कष्ट यातना सहन केल्यानंतर ज्या लोकांना आपला देश सोडावा 

लागला, तरीही सत्याकरीता सतत मेहनत करीत राहिले आणि प्रत्येक 

संकटावर धीर धरला. निःसंशय अशा कसोटी नंतर तुमचा पालनकर्ता 

(सर्व प्रकारे यांच्या हक्कात) माफ करणारा व मेहेरबान आहे. 

111.आखिरतचा एक दिवस असा येईल की, प्रत्येक मनुष्याला आपल्या 
जीवाचीच काळजी लागली असेल. आणि प्रत्येक इसमाला आपल्या 
कर्मांचा पूरेपूर मोबदला मिळेल आणि कोणावरही अन्याय केला 
जाणार नाही. 

112.आणि अल्लाह एका वस्तीचे उदाहरण देतो. तिथले रहिवाशी फार 
शांती समाधानाने राहात होते. सर्वांना मोठा संतोष होता. वस्तीत 
चोहीकडून मोठ्या प्रमाणात खाण्या पिण्याच्या वस्तू भरपूर येत असत. 
परंतु वस्तीच्या लोकांनी अल्लाहच्या या उपकाराची कदर जाणली 
नाही. तेव्हा अल्लाहने त्यांना भूक व दहशतीचा पोषाख घातला. 
त्यांच्यासाठी ही सजा त्यांच्या वाईट कर्माची होती. 

113.निःसंदेह, त्यांच्याजवळ एक रसूल (पैगंबर) त्यांच्या मधूनच आला, 
तरीही त्या लोकांनी त्याला खोटे ठरविले; तेव्हा अल्लाहच्या अजाबने 
त्यांना या स्थितीत धरले की, ते अत्याचारी होते. 

114.अल्लाहने तुम्हाला हलाल (वैध) आणि स्वच्छ पाक रोजी प्रदान केली 
आहे; ती खा आणि जर तुम्ही एक अल्लाहची उपासना करणारे 
आहात तर त्याने दिलेल्या कूपा देणगीबद्दल त्याचे आभार माना. 

115.निःसंदेह अल्लाहने तुमच्याकरीता हराम (अवैध) केले मृत आणि रक्‍त 
आणि डुकराचे मांस आणि खाण्याच्या त्या चीज वस्तू ज्या अल्लाहला 
सोडून दुसऱ्याच्या नावाने भेट-चढावा म्हणून तयार केल्या असतील 
तर त्या देखील हराम आहेत, मात्र जर कोणी मनुष्य भूकेने व्याकूळ 
होऊन अगदी अचेत पडला असेल आणि वारंवार खाण्याची सवय 
ठेवत नसेल तर तो आपल्या गरजे पुरते खाऊ शकतो. निश्‍चितच 


















































16. अन-नहल 330 पारा 14 











अल्लाह क्षमा करणारा दया करणारा आहे. 

॥16.आपल्या जीभेने खोट्या गोष्टी बोलू नका की, अमुक एक हलाल 
आणि अमुक एक हराम आहे. असे कराल तर अल्लाहच्या नावाने 
तुमची मनमानी व बनावटी खोट्या गोष्टी प्रचलित होतील. खात्रीने 
जे लोक अल्लाहच्या संबंधाने खोट्या गोष्टी रचतात ते सफल होणार 
नाहीत. 

117.थोडीशी मौज मजा करून घ्या आणि आखिरतमध्ये अशा लोकांना 
अतिशय दु:खदायक अजाब (शिक्षे) ला तोंड द्यावे लागेल. 

118.आणि या यहूदी होणाऱ्यांकरीता आम्ही ज्या वस्तू हराम (अवैध) 
केल्या होत्या त्यांचे वर्णन आम्ही यापूर्वी तुम्हाला सांगितले आहे. 
आम्ही त्यांच्यावर काहीच अत्याचार केला नव्हता उलट हे जुलमी 
लोक स्वतः आपलेच नुकसान करून घेण्यास अडून बसले होते. 

॥119.जे लोक नादानपणाने वाईट कर्म करून बसतात, मग नंतर पश्चाताप 
करून तौबा (क्षमा याचना) करतात. आणि यानंतर आचरणात 
सुधारणा करून घेतात तर तुमचा पालनकर्ता अशा लोकांना माफ 
करणारा, मेहेरबानी करणारा आहे. 

120.निःसंदेह, इब्राहीम (अ.) स्वतःच एक उम्मत (जनसमूह) होते आणि 
अल्लाहचे फार आज्ञाधारक होते. सगळीकडून अलग होऊन फक्त 
एक अल्लाहचे झाले होते आणि अनेकेश्‍वरीमधील नव्हते. 

॥121.अल्लाहच्या कूपा देणग्यांचा मोठा आभार मानणारे होते. अल्लाहने 
त्यांना पसंत फर्माविले आणि त्यांना सरळ मार्गावर चालविले. 

122.आम्ही इब्राहीम (अ.) ला या जगातही फार मोठी भलाई प्रदान केली 
आणि आखिरतमध्येही त्यांची गणना अतिशय नेक व सदाचारी 
लोकांमध्ये होईल. 

123.मग आम्ही (हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) तुम्हालाही 
वहीच्याद्वारे (अनुभूतीद्वार)े हा आदेश दिला की, फक्त इब्राहीम (अ.) 
यांच्याच मार्गाचे अनुसरण करा, जे सर्वांपासून अलग होऊन एक 
अल्लाहचे झाले होते आणि अनेकेश्‍वरी नव्हते. 

124.सब्तच्या (शनिवारच्या आदेश फक्त अशाच लोकांना दिला गेला होता, 
जे या आदेशाबाबत मतभेद करू लागले होते. आणि त्यांच्यात त्यांच्या 
मतभेदाचा फैसला तुमचा पालनकर्ता कियामतीच्या दिवशी फर्माविल. 






























































17. बनी इस्राइल 331 पारा 15 








॥125.हे पैगंबर (स.) तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या मार्गाकडे लोकांना 
हिकमत, बुद्धिमानता, अक्कल हुशारीसह आणि चांगला उपदेश करून 
बोलावित रहा. आवश्यकता पडल्यावर जर त्यांच्याशी वादविवाद 
करावा लागला, तर अतिशय चांगल्या पद्धतिने आपले म्हणणे 
समजावून सांगा. निःसंदेह तुमचा पालनकर्ता अशा प्रत्येक मनुष्याला 
चांगल्या प्रकारे जाणतो, जो त्याच्या मार्गापासून दूर पळाला आहे 
आणि त्या लोकांनाही चांगल्या प्रकारे जाणतो, जे त्याच्या मार्गावर 
चालत आहेत. 

॥26.आणि तुम्हाला या गोष्टीची अनुमती दिली जात आहे की, ज्या 
प्रमाणात तुम्हाला सतावले गेले असेल, तेवढयाच त्रास-यातनांचा 
बदला (सूड) घेऊ शकता, आणि सबुरी राखाल तर ही फार उत्तम 
गोष्ट राहील संयम राखणाऱ्यांकरीता. 

127.संयम पाळा आणि मनावर ताबा ठेवा आणि तुमचे धीर धरणे 
अल्लाहने दिलेल्या सुबुद्धी मुळेच होऊ शकेल, आणि यांच्या स्थितीवर 
दुःख करणे सोडून द्या आणि यांच्या सर्व कट कारस्थानांबद्दल 
आपल्या मनाला संकुचित होऊ देऊ नका. 

॥28.जे लोक अल्लाहचे भय राखून, दुराचारापासून दुर राहणारे आहेत 
आणि सदाचारावर कायम राहतात, निःसंशय, अल्लाह त्यांच्या पाठीशी 
आहे. 














17. बनी इस्राईल 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 111 आयती आणि 12 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





नेले, जिच्याजवळपास खूप बरकत (समृद्धी) आम्ही पसरवली आहे; 
यासाठी की, आम्ही आपल्या आयतींपैकी काही निशाण्यां त्याला 
दाखवून द्याव्यात. निःसंशय, अल्लाह सर्व काही ऐकणारा, पाहणारा 
आहे. 

2. मूसा (अ.) यांनाही, ग्रंथ आम्हीच प्रदान केला होता आणि या ग्रंथाला 
बनी इस्राईल (वंशा) करीता मार्गदर्शन बनवून हे (फर्माविले होते) की 




















17. बनी इस्राइल 332 पारा 15 














माझ्याशिवाय कोणालाही आपले कार्य सिद्ध करणारा मुळीच समजू 
नका. 

3. हे त्या लोकांचे वंशज ज्यांना आम्ही नूह (अ.) यांच्या बरोबर 
नौकामध्ये चढविले होते ते (नूह अ.) देखील आमचे मोठे आभार 
मानणारे दास होते. 

4. अल्लाहच्या ग्रंथात बनी इस्राईलला आमचा हा फेसला सांगितला 
गेला होता की, तुम्ही धरतीवर दोन वेळा फसाद माजवील, आणि 
तुम्ही शिरजोरपणाने आपला मोठेपणा दाखवू लागाल. 

5. तर जेव्हा आमच्या पहिल्या वायद्याची वेळ आली तेव्हा आम्ही 
तुमच्यावर आपल्या अशा निर्दयी, अत्याचारी आणि कठोर दासांना 
वरचढ केले की, ते तुमच्या घरात घुसले आणि हा वायदा ठरल्या 
वेळी पूर्ण झालाच. 

6. मग आम्ही दुसऱ्यांदा त्यांच्यावर तुम्हाला वरचढ केले, आणि तुमची 
मदत करून तुम्हाला भरपूर धन संपत्ती व पुत्र प्रदान केले आणि 
तुमचे सैन्यबळही आम्ही खूप वाढविले. 

7. जर सदाचारावर कायम राहाल तर आपलेच भले कराल आणि वाईट 
आचरण न सोडाल तर त्याचे संकटही तुमच्यावरच कोसळेल. तर 
जेव्हा आमचा दुसरा वायदा येऊन पोहचेल तर मग तुमचे शत्रु 
तुम्हाला असा मार मारतील की, तुमचे चेहरे बिघडवून टाकतील 
आणि तुमच्या मस्जिदींमध्येही प्रवेश करतील, जसे पहिल्यांदा घुसले 
होते; आणि विनाश माजवतील. जिथे जिथे त्यांचा जोर चालेल तिथे 
खूप तोड फोड करतील. 

8. त्या नंतर शक्‍य आहे की, तुमचा पालनकर्त्या तुमच्यावर दया करील, 
मात्र जर तुम्ही पुन्हा तेच आचरण स्वीकारले, जे यापूर्वी केले होते, 
तर मग आम्ही सुद्धा पूर्वी सारख्या शिक्षा यातना जारी ठेवू आणि 
इन्कार करणाऱ्यांकरीता आम्ही जहन्नमला कैदखाना बनवून ठेवले 
आहे. 

9. निःसंदेह, हा कुरआन तो मार्ग दाखवितो, जो सर्व मार्गापेक्षा सरळ 
मार्ग आहे व खूप मजबूत आहे, आणि ईमान धारकांना खुशखबर 
ऐकवितो की, जे नेक आचरण करतात, त्यांच्यासाठी फार मोठा 
मोबदला आहे. 



























































17. बनी इस्राइल 333 पारा 15 














10. आणि हेही चांगले ऐकून घ्या की, जे लोक आखिरतवर ईमान राखत 

नाही, आम्ही त्यांच्याकरीता अतिशय दुःखदायक अजाब तयार करून 
ठेवला आहे. 

. आणि माणसाची अवस्था अशी आहे की, तो कधी अशी दुआ मागतो, 

जी भलाईच्या ऐवजी वाईट गोष्टी मागण्याची दुआ प्रार्थना असते. 

आणि मनुष्य मोठा उतावळा आहे. 

12. आणि आम्ही रात्र व दिवसाला दोन निशाण्या बनवून ठेवले आहे. 
रात्रीच्या निशाणीला झाकून आम्ही अंधकारमय बनविले आणि 
दिवसाचा निशाणीला उज्वल केले; यासाठी की तुम्ही आपल्या 
पालनकर्त्याने दिलेल्या रोजी (अन्न सामुग्री) ला शोधू शकावे; आणि 
वर्षांची गणना व हिशोबही जाणू शकावे आणि प्रत्येक गोष्टींचा 
तपशील आम्ही उघड करून सांगितला आहे. 

13. आणि प्रत्येक माण्साच्या चांगल्या वाईट कर्मांना लिहून आम्ही 
अनिवार्यपणे त्याच्या गळयाचा हार बनविले आहे. आणि कियामतीच्या 
दिवशी हा कर्म-लेख पुस्तकांच्या स्वरूपात आम्ही सादर करू, अशा 
प्रकारे की, प्रत्येक मनुष्य आपल्या केलेला कर्मास स्पष्टपणे पाहील. 

14. फर्माविले जाईल की, आपण जे काही केले ते तू स्वतःच वाचून घे 
आणि आज आपल्या स्वतःचा हिशोब घेण्याकरीता तू स्वतः पुरेसा 
आहे. 

15. ज्याने सदाचाराचा सरळ मार्ग धरला, तर ते त्याच्या हिताचे होईल 
आणि ज्याने सरळ मार्ग सोडून दिला तर त्याचे संकट त्याच्यावरच 
कोसळेल. आणि लक्षात ठेवा की, कोणत ही मनुष्य दुसऱ्याचे ओझे 
उचलणार नाही आणि जोपर्यंत आम्ही आपला संदेश पोहोचविणारा 
पाठवित नाही, तोपर्यंत कोणावरही अजाब टाकत नाही. 

16. आणि जेव्हा आम्ही एखाद्या वस्तीचा सर्वनाश करण्याचा इरादा करतो, 
तेव्हा प्रथम तिथल्या सुख संपन्न लोकांजवळ आपला आदेश 
पाठवितो, मग जेव्हा हे लोक आमच्या आदेशात अडथळे आणतात, 
तेव्हा त्यांच्यावर अजाब शिक्षेची हुज्जत (प्रमाण) पूर्ण झाल्या नंतर 
आम्ही त्या वस्तीला अगदी नेस्त नाबूत करून टाकतो. 

17. आणि नूह (अ.) नंतर आम्ही अनेक काळाच्या लोकांना नष्ट करून 
टाकले आणि तुमचा पालनकर्ता आपल्या दासांच्या अपराधांची खबर 





1 


नळ 






































17. बनी इस्राइल 334 पारा 15 














1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


राखणारा, पाहणारा एकटाच पुरेसा आहे. 

8. जो कोणी इच्छा राखेल की, या जगाचे लाभ लवकरात लवकर गोळा 
करून घ्यावेत, तर आम्ही ज्याच्यासाठी जेवढे द्यायचे ठरवू तेवढेच तो 
घेऊ शकेल. मग अशा माणसाकरीता आम्ही जहन्नम तयार करून 
ठेवली आहे जिच्यात मोठ्या वाईट अवस्थेत व धिःक्कारलेला बनवून 
त्याला दाखल केले जाईल. 

9. आणि जो काणी आखिरत (तचे ईनाम) प्राप्त करू इच्छित असेल आणि 
तो त्यासाठी प्रयत्न व धावपळही तशीच करेल, जसा तिचा हक्क 
आहे आणि ईमानावर कायम राहील तर अशा लोकांची मेहनत आम्ही 
कबूल करू. 

0. मदत तर आम्ही प्रत्येकाची करतो. यांचीही आणि त्यांचीही. ही सर्व 

तुमच्या पालनकर्त्याची देणगी आहे, आणि तुमच्या पालनकर्त्याच्या 
देणगीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही. 

. तुम्ही नजर टाकून पहा की आम्ही त्यांच्यापैकी एकाला दुसऱ्यावर 
कशी श्रेष्ठता प्रदान केली आहे आणि या जगाच्या तुलनेत आखिरतचे 
जीवन तर दर्जा व मोठेपणात अतिशय उच्च आहे. 

. अल्लाहच्यासोबत दुसरा एखादा उपास्य ठरवू नका, नाही तर फार 
वाईट अवस्थेत व लाचार होऊन बसाल. 

3. तुमच्या पालनकर्त्याचा फैसला ऐकून घ्या की, तुम्ही त्याच्याशिवाय 
दुसऱ्या कोणाचीही उपासना करू नये. आई बापाशी चांगले वर्तन 
करा. तुम्ही असताना जर माता-पिता यापैकी कोणी एक किंवा दोघे 
ही म्हातारपणास पोहचले तर त्यांना अरे सुद्धा बोलू नका आणि 
त्यांना झिडकारू ही नका. संभाषण करतांना आपल्या माता पित्याची 
प्रतिष्ठा व त्यांच्या मान-सन्मानाचा विशेष मुलाहिजा राखा. 

4. प्रेमाने मेहेरबान होऊन त्यांची पूरेपूर सेवा करा आणि प्रर्थना करीत 
रहा की, हे माझ्या पालनकर्त्या! तू या दोघांवर दया कर, ज्या प्रमाणे 
यांनी माझ्या बालपणीच्या विवशतेत माझा सांभाळ करून मेहेरबानी 
केली. 

5. तुम्ही कसे आहात, काय आहात आणि तुम्च्या मनात काय आहे ते 
सर्व काही तुमचा पालनकर्ता खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो. जर 
सदाचाराच्या मार्गावर चालणारे बनाल तर अशा दयाशील लोकांच्या 











नौक 





२) 

















17. बनी इस्राइल 335 पारा 15 














26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


जळ 


3 


1२) 


33. 


हक्कात अल्लाह मोठा माफ करणारा आहे. 

जवळच्या नातेवाईकांचा हक्क अदा करा आणि गोर गरीब (गरजवंत) 
व प्रवाशाचीही मदत करीत रहा. आणि फिजुल खर्च (अंदाधुंदीने 
उधडपट्टी) करून संपत्तीची नास धुस करू नका. 

मालमत्तेचा व्यर्थ नाश करणारे सैतानाचे भाऊ बंद आहेत आणि 
सैतान आपल्या पालनकर्त्याशी मोठा नाकद्रा आहे. 

आपल्या पालनकर्त्याची कृपा व मेहेरबानी प्राप्त होण्यापर्यंतच्या 
प्रतिक्षेत जर तुम्ही एखाद्या मागणाऱ्याची आर्थिक गरज पूर्ण करू 
शकत नसाल तर ती प्राप्त होईपर्यंत त्यांच्याशी नरमीने व प्रेमाने 
बोला. 

आणि आपले हात मानेशी बांधून ठेवू नका आणि सर्वथा मोकळे 
सोडून भरमसाठ खर्चही करू नका, नाही तर निंदा-नालस्ती होईल व 
लाचार बनून मोठा पश्‍चाताप कराल. 

यात मुळीच शंका नाही की, तुमचा पालनकर्ता ज्याला इच्छितो भरपूर 
रोजी (अन्न सामुग्री) प्रदान करतो; आणि ज्याला इच्छितो मोजून 
मापून रोजी देतो. निश्‍चितच तो आपल्या दासांच्या स्थितीची पूर्ण 
खबर राखणारा व पाहणारा आहे. 




















.रोजी रोटीची कमतरता व गरीबीच्या भयाने आपल्या संततीची हत्या 


करू नका. आम्ही त्यांनाही खायला देऊ आणि तुम्हालाही रोजी 
आम्हीच देत आहोत. निःसंशय, संततीची हत्या करणे महा भयंकर 
पाप आहे. 


. व्यभिचाराच्या जवळपासही फिरकू नका. वास्तविक हे मोठ्या 


निर्लज्जपणाचे काम आहे, ज्याच्याद्वारे दुराचाराचे मार्ग उघडतात. 
(अल्लाहने मानवी-जीवाचा सम्मान कायम राखला आहे म्हणून) नाहक 
एखाद्या जीवाची हत्या करू नका, मात्र सत्याच्या आधारावर आणि 
जर एखाद्या व्यक्तिला अत्याचार पूर्वक नाहक ठार केले गेले असेल 
तर आम्ही (मारल्या गेलल्या माणसाच्या) वारस दारांना बदला (सूड) 
घेण्याचा अधिकार देऊन ठेवला आहे. तेव्हा प्रत्येकाने ध्यानात ठेवले 
पाहिजे की मनुष्य-जीवाची हत्या करण्यासाठी हात उचलू नये आणि 
ठार केलेल्या माणसाच्या वारसदाराना बदला मिळवून देण्यात मदत 
करावी. 





























17. बनी इस्राइल 336 पारा 15 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
39. 


40. 


थै 


ल 


42. 


43. 


आणि अनाथाचा संपत्तीच्याजवळ ही जाऊ नका, मात्र जर हा इरादा 
असेल की तो तरूण होई पर्यंत त्याच्या धन संपत्तीचे भल्या रीतीने 
रक्षण करायचे आहे (तर मग याची परवानगी आहे) आणि वचन- 
कराराचे पालन करीत रहा. निश्‍चितच या वचनाबाबत तुम्हाला जवाब 
विचारला जाईल. 

आणि जेव्हा देखील माप-तोल कराल तेव्हा पूर्ण माप भरून द्या आणि 
तोल करतांना तराजू सरळ ठेवा. यातच भलाई आहे आणि याचा 
परिणामही चांगला होईल. 

अज्ञानाच्या व मूर्खपणाच्या गोष्टींना जीवनाचा आधार बनवू नका. 
खात्रीने कान, डोळे आणि हृदय (यांची जी कुवत अल्लाहने तुम्हाला 
प्रदान केली आहे त्या) विषयी तुमची विचारपूस केली जाईल. 

आणि जमीनीवर ऐटीने व गर्वाने चालू नका. तुम्ही ना जमीनीला 
फाडू शकाल आणि ना पर्वतांच्या उंचीपर्यंत पोहचू शकाल. 

या सर्व कामाचा वाईट पैलू तुमच्या पालनकर्त्याला अगदीच नापसंत आहे. 
या सर्व गोष्टी त्या हिकमत आणि बुद्धिमत्तेच्या आहेत, ज्या तुमच्या 
पालनकर्त्याने तुमच्यावर वहीद्वारे (अनुभूतीद्वारे) उतरविल्या आहेत. 
आणि हे पहा अल्लाहसह दुसऱ्या कोणाला कधीही उपास्य बनवू 
नका. नाही तर सगळीकडून धिःक्कारले व धुतकारले जाल, मग 
धक्के खाऊन जहन्नममध्ये दाखल व्हावे लागेल. 

काय तुमच्या पालनकर्त्याने तुम्हाला तर पुत्र देऊन नवाजले आणि 
स्वतः आपल्याकरीता फरिश्त्यांना मुली बनवून घेतले? तुम्ही आपल्या 
तोंडानी मोठ्या (वाहयात व खोट्या) गोष्टी बोलता. 






































.आणि आम्ही हे कुरआनात प्रत्येक पैलूने लोकांना उपदेश करीत 


राहिलो यासाठी की, चांगल्या प्रकारे त्यांच्या ध्यानी रहावे, परंतु 
त्यांची अवस्था अशी की, तिरस्कार करतांना आणखी जास्त 
बिचकतात. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, जर अल्लाहसह दुसरे देखील उपसना 
करण्या योग्य असते, जसे हे मुश्रिक लोक बोलतात, मग तर 
अल्लाहच्या राजसत्ता केंद्रापर्यत चढाई करण्याचा सर्वांनीच प्रयत्न 
केला असता. 

प्रत्येक प्रकारच्या ऐब व दोषापासून अल्लाह पवित्र (मुक्त) आहे आणि 




















17. बनी इस्राइल 337 पारा 15 














त्या लोकांच्या बडबडी व बकवासापेक्षा अतिशय उच्चतम आहे. 

44. सात ही आकाश व जमीन आणि यांच्यात प्रत्येक ठिकाणी जो कोणी 
आहे अल्लाहची प्रशंसा व गुणगान करण्यात सतत मग्न आहे. आणि 
अशी कोणतीही वस्तू नाही जी अल्लाहची पवित्रता, त्याच्या स्तुतिसह 
वर्णन करण्यात मग्न नसावी; परंतु तुम्हाला त्यांची वर्णनशैली समजून 
येत नाही. निश्‍चितच अल्लाह सहन करणारा, माफ करणारा आहे. 

45. आणि जेव्हा तुम्ही (स.) कुरआन वाचून ऐकविता तेव्हा तुमच्या व त्या 
लोकांच्या दरम्यान, जे आखिरतवर ईमान राखत नाही, आम्ही दिसून 
न येणारा पडदा टाकतो. 

46. आम्ही त्यांच्या हृदयांवर गुप्त मोहर लावतो की, त्यांना काही समजत 
नाही आणि त्यांच्या कानात बधिरता निर्माण केली आहे. आणि हे सर्व 
अशासाठी केले गेले आहे की, जेव्हा तुम्ही या कुरआनात फक्‍त 
आपल्या एकमेव पालनकर्त्याची (म्हणजे अल्लाहची) स्तुती वर्णन 
करता, तेव्हा हे लोक मोठ्या तिरस्काराने पाठ फिरवून पळ काढतात. 

47. आम्ही चांगल्या प्रकारे जाणतो की, कुरआन ऐकत असतांना त्यांचे 
कान कोणत्या दिशेला असतात, (आणि हे लोक काय ऐकण्यासाठी 
येतात,) जेव्हा तुमच्याकडे त्यांचे कान असतात, तेव्हा आपसात हे 
लोक कानगोष्टी करण्यात मग्न असतात. मोठा जुलूम केला या 
अत्याचारींनी जेव्हा असे म्हणाले की, कोणाच्या पाठी मागे चालत 
जात आहात. अहो, हा तर असा मनुष्य आहे, जो जादू टोण्याला बळी 
पडला आहे. 

48. पहा, हे लोक तुमच्याविषयी कशी चुकीची उदाहरणे देत आहेत सरळ 
मार्गाला सोडून पळाले आहते. तेव्हा आता यांना मार्ग लाभणार तरी 
कसा? 

49. आणि ते असेही म्हणाले की, आम्ही हाडे व चूरा भूसा होऊन जाऊ, 
मग काय त्या नंतरही आम्हाला नव्याने निर्माण करून उठविले 
जाईल? 

50. तुम्ही सांगा, दगड किंवा लोखंड व्हा. 

51. किंवा असे काही होऊन दाखवा, जी तुमच्या मते मोठी कठीण 
निर्मिती असावी. तेव्हा उत्तर देताना म्हणतील कोण आम्हाला 
दुसऱ्यांदा या स्थितीत आणील? तुम्ही सांगा, केवळ तोच अल्लाह, 
































क 

















17. बनी इस्राइल 338 पारा 15 














52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


ज्याने तुम्हाला पहिल्यांदा निर्माण केले होते. तेव्हा मान वाकडी 
करून डोके हलवून हलवून म्हणतील की, हे केव्हा होईल? तुम्ही 
सांगून टाका फार लवकर अलिकडेच घडून येईल. 

तो दिवस कसा असेल, जेव्हा तो तुम्हाला पुकारेल आणि त्याच्या 
पुकारण्याच्या उत्तरादाखल तुम्ही सर्वांच्या सर्व त्याची प्रशंसा करीत 
आदेशाचे पालन कराल मग तेव्हा तुमच्या ध्यानी येईल की, जगात 
तुम्ही फारच कमी मुदतीपर्यंत राहिलात. 

आणि माझ्या दासांना सांगा की, तीच गोष्ट बोला जी उत्तम असेल. 
निश्‍चितच सैतान त्यांच्या दरम्यान दुरावा निर्माण करतो. निःसंशय, 
सैतान माणसाचा उघड शत्रू आहे. 

तुमचा पालनकर्ता चांगल्या प्रकारे जाणतो की, तुमच्यात कोण कसा 
आहे. त्याने इच्छिले तर तुमच्यावर दया करील आणि इच्छिले तर 
यातना ग्रस्त करील. आणि हे पैगंबर (स.)! आम्ही तुम्हाला त्यांच्यावर 
देखरेख ठेवणारा बनवून पाठविले नाही. 

आणि आकाशांमध्ये व जमीनीत असणाऱ्या प्रत्येकाला तुझा पालनकर्ता 
चांगल्या प्रकारे जाणतो आणि आम्ही काही पैगंबरांना एकमेकांवर 
प्राधान्य (श्रेष्ठता) प्रदान केले. दाऊद (अ.) ला जबूर (नावाचा 
आकाशातून उतरलेला ग्रंथ) देणारे आम्हीच होतो. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, अल्लाहशिवाय ज्यांच्याकडे दुआ (प्रार्थना) 
करण्याबद्दल तुम्हाला मोठी घमेंड आहे, जरा त्यांना पुकारा (साद 
घाला) आणि पहा की, ते तुमच्या कोणत्याही दुःख यातनेला दुर 
करण्याचे सामर्थ्य ठेवत नाही; आणि ना तुमच्यावर कोसळणारे एखादे 
संकट दुसऱ्यांवर टाकू शकतात. 

हे लोक ज्यांना इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणारे समजून पुकारतात, 
त्यांची अवस्था तर अशी होती की, ते स्वतः आपल्या पालनकर्त्या 
समोर जास्त निकट होण्याकरीता माध्यम शोधत राहिले आणि त्याच्या 
कृपेचे अभिलाषी राहिले, ते त्याच्या अजाबचे भय राखत होते. 
निःसंदेह तुमच्या पालनकर्त्याचा अजाब भय राखण्याचीच बाब आहे. 
आणि कियामत येण्यापूर्वी वस्तीला आम्ही नष्ट करून टाकून सक्त 
अजाबाद्वारे नेस्त नाबूत करू आणि (आम्ही आपला) हा आदेश ग्रंथात 
लिहिला आहे. 












































17. बनी इस्राइल 339 पारा 15 














59. आणि चमत्कार (संकेत) दाखविण्यास आम्ही यासाठी मनाई केली की, 


60. 


61. 


63. 


64. 


65. 








पूर्वीच्या लोकांनी चमत्कारांना (संकेतांना) खोटे ठरविले. याच्यापूर्वी 
आम्ही समूद जनसमूहाच्या लोकांना उंटणीचा उघड चमत्कार 
पाठविला होता (जो त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिला होता) तरी 
देखील तिच्याशी जुलूम-अत्याचार केला. निशाण्यां पाठविण्यात आमचा 
उद्देश हा होता की लोकांनी (आमच्या आज्ञाभंग करण्यापासून) भय 
राखावे. 

आणि हे पैगंबर (स.)! आम्ही तुम्हाला फर्माविले होते की, तुमच्या 
पालनकर्त्याने समस्त मानवांना घेरले आहे; आणि आम्ही तुम्हाला जे 
स्वप्न दाखविले होते व कुरआनात ज्या झाडा विषयीचा धिःक्कार 
सांगितला गेला आहे, यात लोकांकरीता परीक्षा होती आणि आम्ही 
त्यांना भय दाखवितो, परंतु असे असूनही त्यांचा विद्रोह भयंकरपणे 
वाढत गेला. 

आणि ती वेळही आठवण करण्या योग्य आहे, जेव्हा फरिश्त्यांना 
आम्ही आदेश दिला की, आदमला सजदा करा, तेव्हा सर्वानी सजदा 
केला, परंतु इब्लीस (सैताना) ने केला नाही आणि म्हणाला, काय मी 
याला सजदा करू ज्याला तुम्ही मातीने बनविले आहे. 




















.तो म्हणाला, पहा, हा आदम ज्याला तुम्ही माझ्यावर श्रेष्ठता दिली 


आहे, जर मला कियामतीपर्यंत मोहलत द्याल तर मी याच्या संततीला 
झडप घालून आपल्या काबूत करीन. परंतु फार थोडे लोक माझ्या 
प्रहारापासून वाचू शकतील. 

अल्लाहने फर्माविले, चल, चालता हो येथून जो कोणी त्यांच्यापैकी 
तुझ्या मार्गावर चालेल, तर निश्‍चितच तुम्हा सर्वांची सजा जहन्नम 
आहे आणि ही पूर्ण सजा तुम्हाला भोगावी लागेल. 

त्यांच्यापैकी ज्या कोणावरही तुझा जोर चालेल, आपल्या बोलावण्याने 
फूसलाव आणि त्यांच्यावर आपले पायी चालणारे व सवारीवर 
असलेल्या कार्यकर्त्यांची फौज आण, आणि त्यांच्या संपत्ती व 
संततीमध्ये सहभागी हो आणि त्यांच्याशी करता येईल तितके खोटे 
वायदे करून टाक. आणि सैतान जो देखील वायदा त्यांच्याशी करतो 
ते सर्व दगाबाजी व धोक्याशिवाय दुसरे काही नाही. 

निःसंदेह, माझी उपासना करणाऱ्यांवर तुझा डावपेच मुळीच चालणार 


























17. बनी इस्राइल 340 पारा 15 














नाही आणि तुमचा पालनकर्ता देखरेख करण्यास पुरेसा आहे. 

66. तुमच्या पालनकर्त्याची ही शान आहे की, तो समुद्रांमध्ये तुमच्याकरीता 
(अवजड जहाज) चालवितो. यासाठी की, तुम्ही त्याची कूपा (व रोजी) 
प्रापत करू शकावे. निश्‍चितच तो तुम्हावर मोठा मेहेरबान आहे. 

67. आणि जेव्हा कधी समुद्रात तुमच्यावर संकट कोसळले, तेव्हा 
जमीनीवर ज्यांच्याकडे प्रार्थना मागत होते, त्यांना विसरून केवळ 
आम्हालाच पुकारू लागतात. परंतु तुम्हाला त्या संकटातून सोडवून 
किनाऱ्यावर आणताच, या घटनेची आठवण सुद्धा ठेवत नाही. 
माणसाची अवस्थाच अशी आहे की, तो मोठा ना कद्रा (उपकार न 
जाणणारा) आहे. 

68. काय तुम्हाला या गोष्टीचे भय नाही की, किनाऱ्यावर आणल्या नंतर 
अल्लाहने तुम्हाला जमीनीत धसवावे किंवा तुमच्यावर दगडांचा पाऊस 
पाडणारे वादळी (तुफानी) वारे चालवावेत, मग तुम्हाला आपले रक्षण 
करणारा कोणीही लाभू शकणार नाही. 

69. आता तुम्ही निर्भय झालात काय? वास्तविक त्याने इच्छिले तर 
तुम्हाला पुन्हा दुसर्‍यांदा समुद्र प्रवासात नेईल, आणि (जहाजाचे 
तुकडे करणारी) भयंकर वादळ पाठवून तुमच्या इन्कारामुळे तुम्हाला 
बुडवून ठार करील मग तुम्हाला कोणत्याही स्थितीत आमचा पीछा 
करणारा मिळू शकणार नाही. 

70. निःसंदेह, आम्ही आदम (अ.) च्या संततीला मोठा मान दिला आणि 
जमीनीवर व पाण्यात प्रत्येक ठिकाणी त्यांना सवारी प्रदान केली व 
खाण्याकरीता पवित्र व स्वच्छ शुद्ध रोजी (अन्न-सामुग्री) दिली. आणि 
आपल्या अनेक निर्मितींवर त्यांना खास श्रेष्ठता दिली. 

71. आणि त्या दिवशी आम्ही समस्त मानवांना त्यांच्या पेशव्यां सहीत 
बोलवून एकत्र करणार. तेव्हा ज्याचा कर्मलेख त्याच्या उजव्या हातात 
दिला गेला असेल, तर असे लोक आपले कर्माचे नोंद वाचतील आणि 
त्यांच्यावर तिळमात्र देखील जुलूम केला जाणार नाही. 

72. जो कोणी या जगात आंधळा बनून चालत राहिला (सरळ मार्ग 
पाहण्याची इच्छाही केली नाही) तो आखिरतमध्येही आंधळा म्हणूनच 
उठविला जाईल. यासाठी की, सत्य मार्गापासून फार दूर झाला होता. 

73. आणि हे पैगंबर (स.)! त्यांनी तुम्हाला सताविण्यात, बहकाविण्यात 












































17. बनी इस्राइल 341 पारा 15 














74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


काहीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. जी वही (अनुभूती) आम्ही 
तुमच्यावर पाठवली आहे, त्यापासून हटवून तुम्हाला दुसरीकडे नेण्यात 
या लोकांनी पूर्ण शक्ति खर्ची घातली होती. आणि असे करण्यात जर 
ते सफल झाले असते तर तुम्हाला आपला मित्र जरूर बनविले 
असते. 

हे पैगंबर (स.)! जर आम्ही तुम्हाला अटळ राखले नसते तर शक्‍य 
होते की, तुम्ही त्यांना मार्गदर्शन लाभावे म्हणून एखाद्या गोष्टीत 
त्यांच्यासाठी थोडे नरमीचे धोरण स्वीकारले असते. 

(परंतु असे झाले नाही) मात्र जर असे झाले असते तर मग आम्ही 
तुम्हाला या जगात दुहेरी सजा दिली असती, व मृत्युनंतरही दुहेरी 
सजा दिली असती. मग तुम्हाला आमच्या विरोधात स्वतःकरीता 
कोणीही मित्र व सहाय्यक दिसून आला नसता. 

आणि या लोकांना याचीच फिकर होती की, कसेही करून तुमचे पाय 
डगमगावेत आणि या देशातून तुम्हाला बाहेर काढावे (असे झाल्यावर) 
तुमच्यानंतर त्यांनाही फक्त थोडया मुदतीपर्यंतच इथे राहू दिले 
जाईल. 

तुमच्यापूर्वी देखील ज्यांना आम्ही पैगंबर बनवून पाठविले होते 
त्यासर्वा (च्या मदती) करीता आमचा हाच नियम होता. आणि तुम्हाला 
आमच्या दस्तूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल दिसून येणार नाही. 
सूर्यास्तानंतर रात्रीचा अंधार होईपर्यंत नमाज कायम राखा आणि फज़् 
(पहाट) च्या नमाजामध्ये कुरआन पठण करीत जा, निःसंशय 
सकाळच्या वेळचे कुरआन पठण (फरिश्त्यांच्या) निरक्षणाची वेळ आहे. 
रात्रीच्या वेळी तहज्जुदच्या नमाजकरीता उभे रहा. हे तुमच्याकरीता 
नफ्ल (मुनाफा) आहे, अर्थात अधिक दर्जाची नमाज आहे. लवकरच 
तुमचा पालनकर्ता तुम्हाला अशा स्थानावर उभा करील जे (मोठे 
प्रशंसेचे) महमूद स्थान असेल. 

आणि हे पैगंबर (स.)! तुम्ही दुआ (प्रार्थना) करीत रहा की, हे माझ्या 
पालनकर्त्या! मला जिथे ही दाखल करायचे असेल तिथे सत्यासह 
दाखल कर आणि जेव्हा येथून काढायचे असेल तर सत्यासह बाहेर 
काढ आणि माझ्याकरीता आपल्यातफे खास ताकत असलेली मदतीची 
व्यवस्था कर. 









































17. बनी इस्राइल 342 पारा 15 














81. हे पैगंबर (स.)! या गोष्टीचे ऐलान करा की, सत्य येऊन पोहचले 
आहे. आता असत्याला जावे लागेल आणि असत्य कधीही टिकू 
शकत नाही. खात्रीने असत्य नष्ट होणारच आहे. 

82. आणि आम्ही ईमानधारकोकरीता कुरआन अवतरीत करून यात असा 
प्रभाव ठेवला आहे, ज्यात रोगाचा इलाज व स्वास्थ्य आहे आणि 
भरपूर रहमत (कृपा) आहे. राहिलेत अत्याचारी लोक, तर त्यांचे 
नुकसान वाढतच जाईल. 

83. आणि जेव्हा माणसाला आम्ही इनाम (कृपा देणगी) देतो तेव्हा या 
उपकाराकडून पाठ फिरवितो मात्र जेव्हा त्याला त्रास-यातना पोहचते, 
तेव्हा निराश होऊ लागतो. 

84. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगून टाका की, प्रत्येक जण आपापल्या 
पद्धतिने आपले आचरण घडवित असतो. मात्र तुमचा पालनकर्ता 
चांगल्या प्रकारे जाणतो की, मार्गदर्शनाच्या दृष्टीने सरळ मार्गावर 
कोण आहे? 

85. आणि तुम्हाला हे आत्म्याविषयी विचारतात. तुम्ही त्यांना सांगा की, 
आत्मा तर माझ्या पालनकर्त्याच्या आदेशांपैकी आहे. आणि तुम्हा 
लोकांना जे ज्ञान दिले गेले आहे, ते फारच थोडे ज्ञान आहे. 

86. आणि आम्ही इच्छिले असते तर तुमच्यावर अवतरीत केलेला संदेश 
(वही, अनुभूती) परत घेतला असता. मग तुम्ही या कारवायीबाबत 
आमच्यासमोर कोणालाही वकील बनवून आणू शकत नव्हते. 

87. परंतु हे पैगंबर (स.)! ही तुमच्यावर तुमच्या पालनकर्त्याची कूपा आहे 
आणि निश्‍चितच अल्लाहची तुमच्यावर फार मोठी कृपा आहे. 

88. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगा की, समस्त मानव आणि जिन्न या 
एकाच गोष्टीसाठी जर एकत्र झाले की, या कुरआना सारखा एखादा 
ग्रंथ तयार करावा, आणि एक दुसऱ्याचे साथीदार बनून आपली सर्व 
शक्ति लावतील तरीही ते असे मुळीच करू शकणार नाहीत. 

89. आणि आम्ही मानवांकरीता या कुरआनात प्रत्येक प्रकारचे उदाहरण 
देऊन आपले कथन नीट समजावून सांगितले पंरतु बहुतेक लोकांची 
ही दशा आहे की, इन्कार करण्यापरच दृढ आहेत. 

90. आणि त्यांनी उत्तर दिले की, आम्ही तुमच्यावर ईमान राखणार नाही, 
जोपर्यंत तुम्ही जमीनीतून आमच्यासाठी झरा वाहवून दाखवत नाही. 









































17. बनी इस्राइल 343 पारा 15 














91. किंवा तुमच्याजवळ भरपूर खजूरी व द्राक्षे असलेली एक हिरवी 
टवटवीत बाग असावी आणि त्या बागेत प्रत्येक ठिकाणी प्रवाह 
(नहरी) काढून दाखवत नाही. (तो पर्यंत आम्ही ईमान राखणार नाही). 

92. किंवा आपल्या दाव्यानुसार आमच्यावर आकाशाचा एखादा तुकडा तरी 
पाडून दाखवा, किंवा अल्लाहला आमच्यासमोर आणून दाखवा, तसेच 
फारिश्त्यांनाही आमच्यासमोर आणा तरच मान्य करू. 

93. मग तुमच्या स्वतःसाठी सोने चांदीने तयार केलेला एखादा महाल 
असावा, किंवा तुम्ही आकाशात (वर) चढून दाखवा आणि (हेही सांगून 
ठेवतो की) तुम्ही आकाशात जरी चढून गेलात, तरीही त्या वेळपर्यंत 
आम्ही ईमान राखणार नाहीत, जोपर्यंत आमच्याकरीता असा ग्रंथ 
घेऊन उतरत नाही, जो आम्ही स्वतःच वाचून घ्यावा. हे पैगंबर (स.)! 
तुम्ही सांगा की, माझा पालनकर्ता मोठा पवित्र आहे. मी तर एक 
मनुष्य आहे, ज्याला, पैगंबर बनवून पाठविले गेले आहे. 

94. मार्गदर्शन आल्यानंतर ईमान कबूल करण्यात लोकांना एक मोठा 
अडथळा हा झाला, जेव्हा ते म्हणाले, काय अल्लाहने माणसाला 
पैगंबर बनवून पाठविले आहे? 

95. तुम्ही त्यांना सांगा की, धरतीवर फरिश्ते राहत असते व समाधानाने 
हिंडत फिरत राहिले असते. मग त्यांना मार्गदर्शन करण्याचा हेतु 
असता, तर आम्ही आकाशातून एखाद्या फरिश्त्याला पैगंबर बनवून 
पाठविले असते. 

96. तुम्ही त्यांना सांगा, माझ्या आणि तुमच्या दरम्यान अल्लाहची साक्ष 
पुरेशी आहे. निश्‍चितच तो आपल्या दासांच्या पूर्ण खबर राखणारा 
पाहणारा आहे. 

97. आणि ज्या कोणाला अल्लाह मार्गदर्शन करील तोच सरळ मार्ग प्राप्त 
करील आणि ज्याला त्याने मार्गभ्रष्ट केले, तर अशा वाट 
चुकलेल्यांकरीता अल्लाहशिवाय तुम्हाला कोणीही मदत करणारा 
मिळणार नाही. कियामतीच्या दिवशी तोंडघशी पाडून अशा अवस्थेत 
जमा करू की, आंधळे, बहिरे व मूके झालेले असतील. त्यांचे ठिकाण 
जहन्नम असेल. जेव्हा आग थोडी सुद्धा मंद पडू लागली तर, आम्ही 
तिला आणखी भडकावू (यासाठी की त्यांना जळत राहण्याची भयंकर 
सजा सतत मिळत रहावी). 






































17. बनी इस्राइल 344 पारा 15 








98. अशी जबरदस्त सजा त्यांना अशासाठी दिली जाईल की, त्यांनी 
आमच्या आयतींचा इन्कार केला होता; आणि उत्तर देतांना म्हणाले 
होते की, आम्ही हाडे बनून चूर होऊ मग काय त्यानंतरही आम्हाला 
दुसऱ्यांदा नव-निर्मिती बनवून जिवित अवस्थेत उठविले जाईल? 

99. काय त्यांनी पाहिले नाही की, ज्या अल्लाहने आकाशांना व जमीनीला 
निर्माण केले आहे, तो या गोष्टीचीही ताकत राखतो की, त्यांना पुन्हा 
पहिल्या प्रमाणे दुसऱ्यांदा निर्माण करावे आणि यासाठी एक निश्‍चित 
वेळ अल्लाहने निर्धारीत केलेली आहे; ज्यात कसल्याही प्रकारची 
शंका नाही. तरी देखील त्या अत्याचारी लोकांकडून इन्कार केल्या 
विना राहवले गेले नाही. 

100.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगा की, जर माझ्या पालनकर्त्याच्या कृपेचे 
खजीने तुमच्या ताब्यात असते, तर संपण्याच्या भितीने तुम्ही त्यांना 
रोखले असते आणि मानवाचे मन मोठे संकुचित आणि कच्चे आहे. 

॥01.आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना आपल्यातफे साफ साफ व स्पष्ट अशा 
नऊ निशाण्या प्रदान केल्या होत्या, तेव्हा तुम्ही (स.)! जरा बनी 
इस्राईलला विचारून पहा की, जेव्हा मूसा (अ.) त्यांच्याजवळ आले, 
तेव्हा फिरऔनने उत्तर दिले होते की, मुसा (अ.) मला तर वाटते की, 
तुमच्यावर जादू टोणा झाला आहे. 

102.मूसा (अ.) म्हणाले की, तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, या 
सर्व निशाण्यां तुम्हाला दाखविण्याकरीता आकाशांच्या व धरतीच्या 
पालनकर्त्याशिवाय दुसरा कोणी उतरवून दाखवू शकत नाही. आणि 
हे फिरऔन, माझी पूर्ण खात्री आहे की, आता तुझ्या पापाचा घडा 
भरला आहे, तेव्हा तू बरबाद होशील. 

॥03.फिरऔनने इरादा केला की, मिस्र (इजिप्त) देशातून मूसा (अ.) चे 
पाय उखडून टाकावेत. मग तर आम्ही फिरऔन व त्याच्या 
साथीदारांना एकत्र करून पाण्यात बुडवून ठार केले. 

॥04.मग या नंतर आम्ही बनी इस्राईलकरीता फर्मान जारी केले की, आता 
या भूमीत रहा. जेव्हा आमच्याकडून आखिरतच्या वायद्याची वेळ 
येईल, तेव्हा तुम्हा सर्वाना आम्ही एकत्र करून घेऊ. 

॥05.आणि आम्ही या कुरआनाला सत्याच्या आधारावर अवतरीत केले आहे 
आणि तेही सत्यासह उतरले. आणि हे पैगंबर (स.)! आम्ही तुम्हाला 



































18. अल-कहफ 345 पारा 15 











खुश खबर ऐकविणारा व भय दाखविणारा बनवून पाठविले आहे. 

॥06.आणि आम्ही हे कुरआन थोडे थोडे करून अवतरीत केले, यासाठी 

की तुम्ही, लोकांना हळू हळू पठण करून ऐकवू शकावे. आम्ही यास 

टप्प्याटप्प्यांनी उतरविले आहे. 

॥07.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा की, तुम्ही या कुरआनास मानले 

न मानले तरी ज्या लोकांना यापूर्वी ज्ञान लाभले आहे, त्यांना जेव्हा 

हे कुरआन वाचून ऐकविले जाते, तेव्हा नम्रपणे सजद्यात पडतात. 

॥08.आणि सजद्यात आपल्या पालनकर्त्याचे पवित्रतेसह गुण-गान करतात. 

आणि म्हणत जातात की आमच्या पालनकर्त्याचा प्रत्येक वायदा पूर्ण 

झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

109.आणि रडत रडत आपला चेहरा जमीनीवर टेकवून देतात (की या 

कुरआनास ऐकून त्यांचे मन वितळते) आणि त्यांची नम्रता वाढत 

जाते. (सजदा नं. 4) 

110.तुम्ही त्यांना सांगा की, अल्लाह म्हणून पुकारा किंवा रहमान म्हणून. 
कोणत्याही नावाने पुकारा (साद घाला) सर्व शुभ नामे त्याचीच आहेत. 
आणि आपली नमाज फार मोठ्या आवाजात पढू नका आणि ना फार 
हळू आवाजात, परंतु या दोघांच्या मधला मार्ग स्वीकारा. 

॥11.अलहमदु लिल्लाह (सर्व प्रशंसा फक्त अल्लाहकरीता आहे) म्हणत जा, 
ज्याने कोणालाही आपली संतती बनविले नाही आणि राज्यसत्तेत 
कोणीही त्याचा भागीदार नाही. त्याच्यावर कधीही वाईट अवस्था 
(लाचारी) येणार नाही, त्याला कोणत्याही दोस्त, वलीची गरज पडत 
नाही, बस तुम्ही त्याची जास्तीत जास्त महिमा वर्णन करण्यात मग्न 
र्‌हा. 


























18. अल-कहफ 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 110 आयती आणि 12 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

. सर्व प्रकारची प्रशंसा तर केवळ त्याच एक अल्लाहकरीता आहे, ज्याने 
आपल्या दासावर हा ग्रंथ उतरविला. आणि यात कसल्याही प्रकारची 
वक्रता (तेढ) ठेवली नाही. 

2. हा ग्रंथ मोठा व्यवस्थित आहे. याच्याद्वारे सर्वाना खबरदार केले जाते 

की, अल्लाहतर्फे अतिशय सकत अजाब (महा भयंकर शिक्षा-यातना) 





-> 




















18. अल-कहफ 346 पारा 15 














येणार आहे आणि शुभ-समाचार दिला जातो त्या लोकांना जे ईमान 
राखतात आणि नेक आचरण करण्यात मग्न राहतात की त्यांना मोठा 
चांगला मोबदला प्राप्त होणार आहे. 


. यात (असे वैभवशाली व थाटाचे बक्षीस की) नेहमी सुख-सम्पन्न 


राहतील. 


. आणि त्या लोकांना भय दाखवावे जे म्हणतात की, अल्लाहने अमक्या 


एका इसमाला आपला पुत्र बनवून घेतले आहे. 





. या लोकांजवळ आणि त्यांच्या वाडवडीलांजवळ या गोष्टीचा कसलाही 


ज्ञान नाही. मोठी वाईट गोष्ट आहे जी त्यांच्या तोंडून निघते आणि हे 
लोक अगदी खोटे बोलतात. 


. या लोकांनी जर या गोष्टीवर ईमान राखले नाही तर कदाचित 





त्यांच्यासाठी भरपूर मेहनत करून अतिशय दुःखाने तुम्ही (स.)! 
आपला जीव सोडून द्याल. 


. धरतीवर जे काही आहे, त्याला आम्ही धरतीची शोभा बनवून मोठ्या 


सुंदरतेने तिची सजावट केली आहे. आता आम्ही परीक्षा घेऊ इच्छितो 
की, लोकांपैकी कोण सत्कर्म (सदाचरण) करून येतो. 


. आणि एक दिवस, येथे जे काही आहे ते सर्व साफ करून संपूर्ण 


धरतीला सपाट मैदान बनवून टाकू . 


. काय तुमच्या मते असहाबेकहफ म्हणजे गुफेत आश्रय घेणारे व 


शिलालेखवाल्यांचा मामला, आमच्या निशाण्यांपैकी काहीशी जास्त 
नवलाची घटना होती? 





. जेव्हा तरूणांच्या या टोळीने गुफेत आश्रय घेतला आणि सर्वानी 








मिळून दुआ केली की, हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला आपल्या 
विशेष कृपेचा आधार दे आणि आमच्या कार्यात भलाईचा मार्ग 
सहजपणे पार करण्याची शक्ति प्रदान कर. 





. आम्ही त्या गुफेत अनेक वर्षाच्या लांब मुदतीपर्यंत त्यांच्या कानांवर 


झोपेचे आवरण चढविले. 


. मग (लांब मुदतीचा काळ पूर्ण झाल्यावर) आम्ही त्यांना झोपेतून जागे 


करून उभे केले, यासाठी की, आम्ही पहावे की, दोन प्रकारचे मत 
ठेवणाऱ्यांमध्ये, त्यांच्या राहण्याच्या मुदतीशी जास्त जाणकार कोण 
आहे. 

















18. अल-कहफ 347 पारा 15 














13. 


14. 


17. 


18. 





आम्ही तुम्हाला त्यांचा किस्सा ठिक ठिक सांगत आहोत. खरी गोष्ट 
अशी की, ते तरूणांच्या टोळीतले साथी-सोबती होते, ज्यांनी आपल्या 
पालनकर्त्यावर ईमान राखले. आणि आम्ही सन्मार्गाची समज त्यांना 
खूप दिली. 

आणि आम्ही त्यांची मने आपसात जोडली होती. जेव्हा सर्वजण उठून 
उभे राहिले. तेव्हा म्हणू लागले की, आमचा पालनकर्ता तर केवळ 
तोच आहे जो जमीन व आकाशांचा पालनकर्ता आहे. तेव्हा, आम्ही 
त्याला सोडून दुसऱ्या कोणालाही आपला ईश्‍वर मुळीच मानणार नाही 
जर आम्ही असे केले तर तो अतिरेक आणि मूर्खपणा ठरेल. 





. किती आश्चर्याची बाब आहे हा आमचा समाज अल्लाहशिवाय 


दुसर्‍यांनाही ईश्वर मानतो. मग हे लोक आपल्या या चुकीच्या 
श्रद्धेबद्दल एखादा ठोस पुरावा का नाही सादर करीत? निश्‍चितच, त्या 
माणसाहून अधिक जुलमी व अत्याचारी कोण असू शकतो, जो 
अल्लाहशी खोट्या गोष्टींचा संबंध जोडतो. 


. (ते आपसात म्हणाले की) आता ज्या अर्थी तुम्ही आपल्या लोकांना 


सोडून आला आहात आणि अल्लाहशिवाय ज्यांच्या उपासनेत हे लोक 
श्रद्धा ठेवतात, त्यांनाही तुम्ही रद्द केले, तेव्हा चला आता या गुफेत 
जाऊन थांबू. तुमचा पालनकर्ता तुमच्यावर आपली दया-कूपा 
पसरविल आणि तुमच्या या कार्यात सहज सोपा मार्ग तोच काढू 
शकतो. 

आणि तुम्ही पाहिले असते तर तुम्हाला असे दिसून आले असते की, 
जेव्हा सूर्य उगवत असतांना उन्हासह गुफेच्या उजवीकडून गुफेचा 
भागसोडून उगवत असे आणि जेव्हा सूर्य अस्तास जात असे तर 
गुफेच्या डावीकडून गुफेचा भागसोडून मावळत असे, आणि हे लोक 
गुफेच्या एका विशाल जागेवर झोपले होत. हे अल्लाहच्या 
निशाण्यांपैकी आहे. ज्या कोणाला अल्लाह मार्गदर्शन करील, केवळ 
तोच सरळ मार्ग प्राप्त करील. आणि ज्याला तो मार्गभ्रष्ट ठरविल तर 
मग अशा वाट चुकलेल्या करीता तुम्हाला कोणीही मित्र व उचित 
मार्गदर्शक लाभू शकणार नाही. 

आणि तुम्ही त्यांना जागे असलेले समजले असते, वास्तविक ते तर 
अगदी गाढ झोपेत होते आणि आम्ही त्यांची उजवीकडे व डावीकडे 


























18. अल-कहफ 348 पारा 15 














20. 


21. 


बरोबर करवट (कुशी) बदलत राहिलो आणि त्यांचा कुत्रा गुफेच्या 
तोंडाशी आपले दोन्ही बाजू पसरविलेल्या स्थितीत होता. जर तुम्ही 
त्यांना झाकुन पाहिले असते तर मोठ्या दहशतीने पाठ फिरवून 
पळाले असते. आणि त्यांची दहशत तुमच्यावर बसली असती. 





. आणि मग जेव्हा आम्ही त्यांना झोपेतून जागे करून उठविले. यासाठी 


की (सर्व साधारण सवयी नुसार) आपसात विचारू लागावे (की तुम्ही 
किती वेळपर्यंत झोपत राहिलात) तेव्हा त्यांच्यापैकी एक जण म्हणाला 
की, तुम्ही किती वेळ झोपलात, तेव्हा काही साथीदार म्हणाले की 
दिवस भर किंवा दिवसाचा एक हिस्सा. दुसरे साथीदार म्हणाले (ही 
गोष्ट सोडा की, तुम्ही किती वेळपर्यंत झोपलात) ते तर तुमचा 
पालनकर्ताच अधिक चांगले जाणतो की, तुम्ही किती वेळपर्यंत झोपत 
राहिले (मात्र आता जेवणाची व्यवस्था करा आता आपल्यापैकी 
एखाद्याला हे शिक्के देऊन शहराकडे पाठवा. त्यांने चांगल्या प्रकारे 
पाहून तपासून स्वच्छ शुद्ध जेवण आमच्याकरीता शहारातून आणावे. 
मात्र खूप सावधगिरी पाळत गुपचुपपणे जावे की, कोणाला खबर 
देखील लागू नये आणि कोणाला आम्ही येथे असल्याचे कळता कामा 
नये. 

जर त्यांना ही खबर लागली की, तुम्ही येथे आहात, तर तुम्हाला 
दगडांनी ठेचून मारतील, किंवा मग तुम्हाला आपल्या जुन्या मार्गावर 
परत नेतील मग मात्र तुम्ही कधीही सफल होऊ शकणार नाहीत. 
आणि अशा प्रकारे (लांब मुदती नंतर) आम्ही त्यांची सूचना 
शहरातल्या लोकांना दिली. यासाठी की, त्यांना हे माहित व्हावे की, 
अल्लाहचा वायदा अगदी खरा व सत्य आहे आणि कियामत अवश्य 
येईल. ज्याबाबत तिळमात्र शंका नाही. (मग तर शहरात 
असहाबेकहफ विषयी लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली) आणि वेग वेगळया 
विचारांचे लोक आपसात वाद विवाद करू लागले. काही जण 
बोलायला लागले की, असहाबेकहफवर एक मोठी इमारत बांधा. 
त्यांचा पालनकर्ता त्यांचा इरादा जाणून होता. मात्र जे सत्ताधिकारी 
होते (त्यांचे मत भारी ठरले) ते म्हणाले की आम्ही त्यांची स्मृती 
(यादगार) म्हणून एक मस्जिद उभारू. 
































22. तेव्हा काही जण सांगू लागले की, ते तीन होते, चौथा त्यांचा कुत्रा 

















18. अल-कहफ 349 पारा 15 














2 


(> 


24. 


25. 


2 


छल 


27. 


28. 


होता तर काही जण म्हणाले की, असहाबे कहफ पाच होते, सहावा 
त्यांचा कुत्रा होता. हे लोक न पाहता अटकळ बांधित म्हणतात (खरे 
तर त्यांना खरी संख्या माहित ही नाही) काही जण म्हणाले की, 
त्यांची संख्या सात होती आठवा त्यांचा कुत्रा होता. तुम्ही (स.)! सांगा 
की, माझा पालनकर्ता त्यांची संख्या चांगल्या प्रकारे जाणतो. फारच 
थोडे लोक आहेत ज्यांना असहाबेकहफची खरी संख्या माहित असेल 
तेव्हा या संबधी त्यांच्याशी मोजके बोलण्या खेरीज वाद विवादात पडू 
नका आणि या घटनेच्या संदर्भात त्यांच्यापैकी कोणाला काही विचारू 
नका. 








. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही कोणत्याही बाबतीत असे म्हणू नका की, हे 


काम मी उद्या करीन, मात्र जोडीला इन्शा अल्लाह जरूर म्हणत जा 
(म्हणजे अल्लाह ने इच्छिल्यास मी हे काम उद्या करू शकेनो. 

(पुढे जे काही करू शकाल ते फक्त अल्लाहच्या मर्जीनेच होऊ 
शकेल) आणि जेव्हा 'इन्शा अल्लाह' बोलण्याचा विसर पडेल तर 
आपल्या पालनकर्त्याचे स्मरण करीत जा आणि असे म्हणा की, बहुधा 
माझा पालनकर्ता मला अशा मार्गावर चालविल, ज्याद्वारे मी भलाई 
फार जवळून प्राप्त करीन. 

गुफेत हे लोक तीनशे (300) वर्षांच्यावर आणखी नऊ (9) वर्षे जास्त 
काळ राहिले. 


. तुम्ही (स.)! सांगा की, गुफेत त्यांच्या झोपण्याची मुदत अल्लाहला 


चांगल्या प्रकारे माहित आहे. आकाश व जमीनीच्या सर्व गुप्त गोष्टी 
तो चांगल्या प्रकारे जाणतो. किती तरी चांगला पाहणारा आणि किती 
तरी चांगला ऐकणारा आहे. माणसांकरीता त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी 
मित्र व काम बनविणारा मुळीच असू शकत नाही. आणि अल्लाहची 
शान आहे की ,आपला आदेश लागू करण्यात तो कोणालाही 
भागीदार बनवित नाही. 

तुमच्या पालनकर्त्याने तुमच्याकडे जो ग्रंथ वही (अनुभूती) केला आहे, 
त्याचे पठण क्रमवार करीत रहा. त्याचे फर्माने कोणीही बदलू शकत 
नाही. त्याच्याशिवाय कोठेही तुम्हाला आश्रयाचे स्थान लाभू शकणारा 
नाही. 

स्वतःला अशा लोकांच्या सहवासात राखा, जे आपल्या पालनकर्त्याची 























18. अल-कहफ 350 पारा 15 














29. 


30. 


31. 


32. 


प्रसन्नता प्राप्त करण्याच्या इच्छेने त्याला सकाळ संध्याकाळ 
पुकारतात (आणि लोकांना त्याच्याकडे बोलावित राहतात) आणि पहा 
या जगाच्या जीवनाच्या इच्छा अभिलाषेमुळे तुमची नजर त्यांच्या 
वरून हटू नये आणि अशा एखाद्या माणसाचे कथन मान्य करू नका, 
ज्याचे हृदय आम्ही आपल्या स्मरणापासून गाफील असलेले पाहिले. 
मग असा मनुष्य आपल्या मनाच्या इच्छेनुसार करू लागला. अशा 
माणसाचे प्रत्येक काम बेलगाम (अनिर्बंधो आहे. 

आणि या गोष्टीचे ऐलान करा की, हा कुरआन सत्य सांगणारा आहे 

तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे आता ज्याच्या मनाला येईल त्याने ईमान 
राखावे आणि ज्याला वाटेल त्याने इन्कार करावा. इन्कार करणाऱ्या 
अत्याचारी लोकांकरीता आम्ही भडकत असलेली आग तयार करून 
ठेवली आहे. जिच्या उष्ण पडदय्यांनी (ज्वालांनी) त्यांना घेरलेले असेल; 
आणि जेव्हा देखील तहान लागल्याची तक्रार करतील तर त्यांना 
तेलाच्या गाळा सारखे उकळते पाणी प्यायला दिले जाईल. जे 
त्यांच्या चेहऱ्यांना भाजुन टाकील. किती वाईट पेय पिण्यास दिले 
गेले आणि केवढया भयानक ठिकाणी त्यांना रहावे लागेल. 

निःसंदेह ज्या लोकांनी ईमान राखले आणि सदाचारावर अटळ राहिले 
तर अशा लोकांच्या सत्कर्माचा मोबदला आम्ही वाया जाऊ देणार 
नाही. 

अशा नेक व सदाचारी लोकांकरीता नेहमी (कायम स्वरूपी) 
राहण्याच्या बागा आहेत. त्यांच्या निवास स्थाना खाली पाण्याचे प्रवाह 
(झरे) वाहत असतील (त्यांची सजावट किती सुंदर असेल, जेव्हा) 
त्यांना सोन्याचे कडे घातले जातील आणि त्यांचे कपडे हिरवे 
असतील, जे सर्व प्रकारच्या बारीक व मुलायम रेशमाचे असतील. तिथे 
(शाही गाव) तक्‍क्‍्यांवर मोठ्या थाटात टेका लावून बसलेले असतील. 
केवढा चांगला मोबदला त्यांनी मिळविला आणि राहण्याकरीता किती 
चांगली जागा त्यांना लाभली. 

यांना दोन माणसांचा किस्सा ऐकवा, ज्यापैकी एकाला आम्ही 
अंगुराच्या दोन बागा दिल्या होत्या आणि या दोन्ही बागांना 
खजूरीच्या झाडांचे धरण (कुंपण) लावून सुरक्षित केले होते आणि या 
दोन्ही बागांच्या मधोमध शेती वाडीचीही चांगली व्यवस्था केली होती. 






































18. अल-कहफ 351 पारा 15 














33. 


34. 


35. 


36. 


3 


ज्ञ 


38. 


39. 


40. 


९0 


41. 


42. 


दोन्ही बागा भरपूर फळे देत राहिल्या व कसलीही कमतरता नव्हती 
आणि बागांच्या मध्य भागी आम्ही नहरीही जारी केली होती. 

आणि त्याच्याजवळ उत्पन्नाची इतर अनेक साधने होती, ज्यावर घमेंड 
करीत तो आपल्याला भेटणाऱ्याशी बोलताना म्हणाला, मी तुझ्यापेक्षा 
जास्त श्रीमंत आहे. माझा मान सम्मान व जत्था देखील खूप मोठा 
आहे. 

(मोठ्या ऐटीने) आपल्या बागेत अशा स्थितीत दाखल झाला की, 
स्वत: आपलेच नुकसान करू लागला, जेव्हा तो म्हणाला की, मला 
नाही वाटत की, ही बाग कधी उजडू शकते. 

येथ पर्यंत म्हणू लागला की, कियामतीची वेळ कधी येईल असे मला 
नाही वाटत आणि असे झालेच व मला माझ्या पालनकर्त्यासमोर जावे 
लागले तर मला तिथे यापेक्षाही उत्तम स्थान लाभेल. 











, संभाषणात भाग घेताना त्याच्या मित्राने त्याला समजाविले की, ज्या 


अल्लाहने तुला मातीद्वारे निर्माण केले मग टपकणाऱ्या थेंबात 
परिवर्तन करून तुला एक परिपूर्ण मानव बनविले, काय तू त्याचाच 
इन्कार करू लागला? 

परंतु (एवढे लक्षात ठेवो तो अल्लाह माझा पालनहार आहे. मी तर 
आपल्या पालनकर्त्यासह कोणालाही मुळीच सहभागी करणार नाही. 
आपल्या बागेत दाखल होताना तू 'माशा अल्लाह' असे का म्हणाला 
नाहीस अल्लाहने जे इच्छिले प्रदान केले, शक्ति आणि सामर्थ्य 
अल्लाहच्याशिवाय कोणाजवळही नाही. जर तुला असे वाटते की, मी 
तुझ्यापेक्षा धन आणि संततीने कमी आहे. (तर हे सुद्धा अल्लाहच्या 
इच्छेनुसार झाले.) 

फार शक्‍य आहे की, माझा पालनकर्ता मला तुझ्या बागेपेक्षा उत्तम 
बाग प्रदान करील आणि जर फेसला करील तर वरून एखादे संकट 
पाठवून तुझ्या वसंत बहार बागेला सकाळ होताच साफ मैदान करून 
टाकील. 

किंवा तिचे पाणी जमीनीत खोलवर उतरून जावे, मग तू त्यास 
कोणत्याही प्रकारे काढू न शकावे. 

मग काय, त्याच्या बागेतल्या उत्पन्नावर सकाळीच अजाबाचा घेरा 
पडला आणि जो काही त्याने आपल्या बागेवर खर्च केला होता, 


























18. अल-कहफ 352 पारा 15 














4 


4 


4 


4 


4 


4 


थै 


त्यावर लाचार होऊन राहिला. संपूर्ण बाग आपल्या छतावर पालथी 
पडली. (मग याचे डोके ठिकाणावर आले) आणि म्हणू लागला की 
अरेरे! काय माझी बदनशीबी! मी आपल्या पालनकर्त्यासह दुसऱ्या 
कोणाला भागीदार बनविले नसते तर (आज माझा असा सर्वनाश 
झाला नसता.) 

3. आणि कोणताही समूह त्याला उपयोगी पडू शकला नाही व 
अल्लाहच्या अजाब (प्रकोपा) च्या विरोधात कोणीही त्याला मदत 
करणारा बनला नाही. तो स्वतः सुद्धा आपली मदत करू शकला 
नाही. 

4. येथे पोहोचल्यावर सर्वांना माहित पडते की, समस्त अधिकार सर्वश्रेष्ठ 
अल्लाहच्या ताब्यात आहे. त्यानेच दिलेला मोबदला उत्तम आहे व 
चांगला शेवट सुद्धा त्याचीच मेहेरबानी होय. 

. आणि त्यांना या जगाच्या जीवनाचे उदाहरण सांगा, ज्या प्रमाणे 
आम्ही आकाशातून पाणी वर्षविले. मग जमीनीची पैदावार खूप दाट 
झाली मग ती चूरेचूर झाली की, वारे तिला उडवित फिरत आहेत. 
आणि अल्लाह प्रत्येक गोष्टीचे पूर्ण सामर्थ्य राखतो. 

6. धन संपत्ती आणि मुले या (नष्ट होणाऱ्या) जगाची शोभा आहे आणि 
सदैव टिकून राहणारी तर नेक कामे आहेत, जी तुझ्या 
पालनकर्त्यासमोर मोबदल्याच्या दृष्टीने उत्तम असतील. आणि आशा 
व अपेक्षा देखील नेक आचरणाच्या आधारेच लावल्या जाऊ शकतात. 

7. आणि ज्या दिवशी पर्वतांना आम्ही चालवू आणि जमीनीला तुम्ही या 
स्थितीत पहाल की बेनकाब (अनावरित) असेल, समस्त लोकांना 
आम्ही त्या दिवशी एकत्र करू, तेव्हा मात्र त्यांच्यापैकी कोणाचीही 
सुटका होणार नाही. 

. आणि सर्वच्या सर्व रांगेत तुझ्या पालनकर्त्यासमोर हजर केले जातील 
व फर्माविले जाईल की, तुम्ही आमच्याजवळ त्याच प्रमाणे आलात, 
ज्या प्रमाणे पहिल्यांदा आम्ही तुम्हाला निर्माण केले होते. मात्र तुम्ही 
या भ्रमात राहिलात की, आम्ही तुम्हाला एकत्र करण्याचा एखादा 
वायदाच केला नव्हता. 

9. सर्वच मानवांचा कर्म-लेख उघडला जाईल, मग तुम्ही पहाल की, 
अपराधी लोक, या कर्म लेखात जे काही लिहिले आहे, त्याच्या भयाने 

















टा 











0 























18. अल-कहफ 353 पारा 15 














50. 


5 


-> 


52. 


53. 


54. 


व दहशतीने थरथर कापत असतील आणि ओरडतील की करेरे! 
आमचे दुर्भाग्य! हा लिखित कर्म-लेख समोर आला. या पुस्तकात तर 
कोणतीही लहान-मोठी गोष्ट सोडली गेली नाही, उलट सर्वांचीच 
गणना केली गेली आणि जे काही कर्म त्यांनी जगात केले असेल, ते 
सर्व त्यांना दिसून येईल आणि तुझा पालनकर्ता कोणत्याही मनुष्यावर 
अन्याय किंवा अत्याचार करणार नाही. 

आणि जेव्हा आम्ही फरिश्त्यांना फर्माविले की, आदम (अ.) ला सजदा 
करा, तेव्हा सर्वानी या आदेशाचे पालन केले, मात्र इब्लीस (सैतान) 
सोडून, तो जिन्नापैकी होता. मग त्याने आपल्या पालनकर्त्याचा 
आज्ञाभंग करण्याची हिम्मत दाखविली तर काय तुम्ही मला सोडून 
इब्लीसला व त्याच्या संततीला व त्याच्या चेल्यांना आपला दोस्त 
बनवायला निघालात? वास्तविक ते तर तुमचे उघड शत्रू आहेत. 
चांगले ध्यानी घ्या की अत्याचारींना अशा दोस्तीचा फार वाईट 
मोबदला अवश्य मिळेल. 

















, आकाशांची व जमीनीची निर्मिती करतांना मी त्यांना कोणत्याही 


मामल्यात सल्ला घेण्यासाठी बोलावले नव्हते, उलट त्यांना जेव्हा मी 
निर्माण केले, त्या वेळीही त्यांना विचारले नव्हते की, (तुम्हाला कशा 
प्रकारे निर्माण करू आणि (मी तर कोणालाही आपल्या कामांमध्ये 
भागीदार बनवित नाही) मग वाट चुकलेल्या लोकांना मी आपला 
मदत करणारा का म्हणुन बनविले असते? 

तो दिवसही कसा असेल, जेव्हा अल्लाह फर्माविल की, ज्या 
भागीदारांवर तुमचा भरोसा होता आणि ज्यांच्याबद्दल तुम्हाला मोठी 
घमेंड होती, जरा बोलवा त्यांना. हे लोक हाका मारतील, पण 
कोठूनही त्यांना उत्तर मिळणार नाही. आणि त्यांच्या दरम्यान आम्ही 
(विनाशाची व बरबादीची) खाई निर्माण करू. 

आणि जेव्हा हे अपराधी लोक आगीला आपल्या डोळयांनी पाहून 
घेतील, तेव्हा विश्‍वास करतील की, आता तर ते हिच्यात जाऊन 
पडतील. आता येथून पळून जाण्याची संधी त्यांना कधीही लाभू शकत 
नाही. 

अनेक गोष्टींमध्ये वाद विवाद करणे माणसाची सवय आहे म्हणून 
आम्ही या कुरआनात माणसांकरीता प्रत्येक प्रकारचे उदाहरण उघडपणे 





























18. अल-कहफ्‌ 354 पारा 15 














55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


अनेक प्रकारे सांगितले आहे. 

ईमान स्वीकारण्यात व आपल्या पालनकर्त्याजवळ अपराधांची माफी 
मागण्यात आता लोकांना कसलाही अडथळा नाही, जेव्हा 
त्यांच्याजवळ मार्गदर्शनाचा संदेश येऊन पोहचला. याखेरीज दुसरे 
काही नाही की, तो प्रतिक्षेत आहे की, पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांशी 
जो व्यवहार आम्ही केला होता त्यांच्याशीही तसाच काहीसा व्हावा 
किंवा समोरून येणाऱ्या अजाबला पहावे (तेव्हा ईमान स्वीकारतील.) 
आणि आम्ही तर पैगंबरांना शुभ समाचार देण्यासाठी व भय 
दाखविण्यासाठी पाठवित असतो. तरी देखील, इन्कार करणाऱ्यांनी 
खोटे विवाद उभे केले आणि खोट्या झगडयाने सत्याला डगमगित 
करण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या निशाण्यांना व आम्ही दिलेल्या 
तंबीला थट्टा समजून टाळले. 

त्या माणसापेक्षा अधिक अत्याचारी आणखी कोण असेल, ज्याला 
त्याच्या पालनकर्त्याच्या आयतींद्वारे उपदेश केला जावा तरीही त्याने 
दुर्लक्ष करून तोंड फिरवावे आणि जे काही त्याच्या हातांनी पूर्वी 
पाठविले ते विसरून जावे. जेव्हा काहीच समजून घेऊ इच्छित नाही, 
तेव्हा आम्ही त्यांच्या हृदयांवर पडदा टाकतो आणि कानांना बधिर 
करतो. आणि तुम्ही त्यांना मार्गदर्शनाकडे बोलाविले तरी ते, कधीही 
सरळ मार्गावर येणार नाहीत. 

आणि तुमचा पालनकर्ता मोठा माफ करणारा, मोठा दयाशील आहे. 
लोकांना त्यांच्या अपराधांबद्दल जर त्याने त्वरीत पकडीत धरले असते 
तर अजाब शशिक्षा-यातना) देखील त्वरीत पाठविले असते, परंतु 
त्यांच्याकरीता वायद्याची एक वेळ निश्‍चित करून ठेवली आहे. जेव्हा 
ही वेळ येईल तर तिच्यापासून पळून जाण्यास त्यांना कोठेही जागा 
मिळणार नाही. 

ज्या वस्त्यांनी जुलूम करण्याचा निर्धार केला होता, त्यांचा आम्ही 
सर्वनाश करून टाकला आणि यांच्या विनाशाच्या वायद्याची वेळही 
आम्ही निश्‍चित केलेली आहे. 

जेव्हा मूसा (अ.) आपल्या सेवकाला म्हणाले, मी सतत चालत राहीन 
येथ पावेतो की, अशा ठिकाणी पोहोचावे. जिथे दोन समुद्रांच्या 
मिलना (संगम) चे स्थान आहे. किंवा लांब मुदतीपर्यंत मला माझा 



























































18. अल-कहफ 355 पारा 15 














प्रवास जारी ठेवायचा आहे. 

61. (वालता चालता) जेव्हा दोघे त्या ठिकाणी पोहोचले जिथे दोन समुद्र 
आपसात मिळाले होते. तेव्हा आपली मछली विसरले आणि ती मछली 
समुद्रात सुरंग (भूयारा) सारख्या मार्गाने निघून गेली. 

62. तर जेव्हा दोघे या ठिकाणाहून पुढे गेले तेव्हा मूसा (अ.) ने आपल्या 
सेवकाला फर्माविले की आमचा नाश्ता आणा या प्रवासात तर 
आम्हाला फारच थकावट झाली. 

63. (सेवक) म्हणाला की, काय आपण पाहिले नाही की, जेव्हा आम्ही त्या 
शिळेजवळ विश्रांती घेण्यास थोबलो होतो. तेव्हा मछली शिदोरीतून 
निघुन समुद्रात मोठ्या चमत्कारीक रीतीने चालली गेली आणि मी हे 
तुम्हाला सांगायलाच विसरलो. अशी चमत्कारीक घटना सांगण्यात 
सैतानाने मला विसर पाडला. 

64. तेव्हा मूसा (अ.) यांनी फर्माविले की, त्याच ठिकाणावर तर आम्हाला 
यायचे होते, मग दोघे जण आपल्या पावलांचे निशाण पहात पहात 
पुन्हा त्या शिळेजवळ परत पोहचले. 

&. ते त्या ठिकाणी पोहचताच त्यांची आमच्या एका विशेष दासाशी भेट 
झाली ज्याला आम्ही आपल्यातफे मोठी कृपा प्रदान केली होती. आणि 
आमच्यातर्फे त्याला विशेष ज्ञान शिकविले गेले होते. 

66. भेटीनंतर मूसा (अ.) त्यांना म्हणाले, तुमच्या सहवासात मी काही काळ 
राहू काय? अशासाठी की, शहाणपणाचे जे ज्ञान तुम्हाला शिकविले 
गेले आहे, त्यातून थोडे मलाही शिकवावे. 

67. तेव्हा ते मूसा (अ.) शी महणाले की तुम्ही माझ्या सहवासात राहून 
मुळीच धीर धरू शकणार नाही. 

68. आणि तुमच्याकडून धीर कसा धरला जाईल, जेव्हा तुम्हाला या 
गोष्टीची खबरही नसेल. 

69. तेव्हा मूसा (अ.) म्हणाले की, अल्लाहने इच्छिल्यास तुम्ही मला सबुरी 
राखणारा पहाल. आणि मी कोणत्याही बाबतीत तुमच्या हुकूमाविरूद्ध 
जाणार नाही. 

70. तेव्हा ते ([जरत खिज) म्हणाले की, जर तुम्ही माझ्या सोबत माझ्या 
अधीन राहून येऊ इच्छिता तर कोणताही प्रश्‍न मला विचारू नका, 
जो पर्यंत मी स्वतः त्या गोष्टीचा उलेख करून तिचा खुलासा सांगत 
































18. अल-कहफ्‌ 356 पारा 16 














नाही. (म्हणजे आपो आप तुमच्या शंकेचे समाधान होईल.) 

71. मग दोघे एकत्र निघाले, येथ पावेतो की एका नौकेत जाऊन बसले. 

तेव्हा त्याने नौकेला छिद्र पाडले, तेव्हा मूसा (अ.) अचानक बोलले 

की हे काय? तुम्ही तर नौकेची तक्‍तीच काढून फेकली, आणि तिला 
छिद्र पाडले की नौकेत बसलेल्या लोकांना बुडवावे! निश्‍चितच तुम्ही 
हे मोठे विचित्र व भयंकर काम केले! 

. त्यावर (खिज) म्हणाले, मी सुरूवातीलाच सांगितले होते की, तुम्ही 

माझ्यासह राहताना संयम राखू शकणार नाहीत. 

73. तेव्हा मूसा (अ.) म्हणाले की (विसरलो) उद्देश प्राप्त होईपर्यंत 
माझ्यावर सक्ती करू नका. माझ्याकडून भूल चूक झाली. 

74. नंतर दोघांनी पुढे जायला सुरूवात केली. चालता चालता त्यांना एक 
लहान वयाचा मुलगा भेटला तेव्हा (खिजरने) त्या मुलाला ठार मारले. 
तेव्हा मूसा (अ.) म्हणाले, ही काय हरकत केली? एका निरपराध व 
मासूम जीवाची हत्या करून टाकली वास्तविक त्याने कोणाचीही 
हत्या केली नव्हती. हे तुम्ही मोठे अयोग्य आणि वाईट कृत्य केले! 

म्हणाले, काय मी तुम्हाला सांगितलो को, माझ्या सोबत राहून 

तुंम्ही संयॅग राखू ऐकणार नाही. 

. त्यावर मूसा (अ.) म्हणाले की, यानंतर जर मी तुम्हाला काही विचारेन 

तर मला आपल्यासोबत ठेवू नका कारण आता तर तुम्ही माझ्या 

बाबतीत फार सबबी पर्यंत पोहचले आहात. 

. मग दोघांनी तिथून पुढे जायला सुरूवात केली, येथ पावेतो की एका 

ग्रामीण वस्तीपर्यंत पोहचले (ते फार थकलेले होते) आणि वस्ती 
वाल्यांकडे जेवणाची इच्छा प्रकट केली; तेव्हा गावच्या लोकांनी यांचा 
पाहुणचार करण्यास नकार दिला. मग गावात त्यांना एक अशी भिंत 
दिसली की, जणू आताच कोसळणार आहे. (खिजरने) तिला दुरूस्त 
केले. तेव्हा मूसा (अ.) म्हणाले की, तुम्ही इच्छिले असते तर या 
भिंतीला ठिक ठाक करण्याची मजूरी तर घेतली असती. 

78. तेव्हा (खिजर) म्हणाले की, आता मात्र तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे माझ्या 
व तुमच्या दरम्यान अलग होण्याची वेळ आली आहे. आता मी लगेच 
तुम्हाला त्या घटनांचा खुलासा आणि खरी हकीकत सांगतो, 
ज्यांच्याबद्दल तुम्ही संयम ठेवू शकले नाहीत. 











7 


1२) 

















7 


छळ 





7 


ऱ्ज 























18. अल-कहफ 357 पारा 16 














79. 


80. 


8 


->* 


82. 


8 


(> 


84. 


8 


टा 


86. 


ती जी नौका होती, काही गरीब नादार लोकांची होती, जे आपसात 
मिळून समुद्रात मेहनत मजूरी करीत होते त्यांच्या पुढील इलाक्यात 
एक असा बादशहा होता जो (प्रत्येक चांगली) होडी जोर जबरदस्ती 
करून हिसकावून घेत असे. म्हणूनच मी त्या नौकेला सदोष (ऐबदार) 
करण्याचे ठरविले (यासाठी की त्या बादशहाने त्या होडीला पसंत 
करू नये.) 

(आता ऐका) त्या मुलाचा किस्सा असा होता की, त्याचे आई बाप 
ईमानधारक होते तेव्हा मला ही भिती वाटली की, हा त्या दोघांचा 
उपद्रव आणि इन्कारात खूप छळ करील. 














.तेव्हा आम्हाला हे योग्य वाटले की, त्याच्या ऐवजी, त्यांच्या 


पालनकर्त्याने त्यांना त्याच्यापेक्षा अधिक चांगली व शील पावित्र्य 
राखणारी संतती प्रदान करावी, जिने आई बापावर मेहेरबानी 
करण्यास, अल्लाहशी निकट होण्याचे साधन मानावे. 

आणि त्या भिंतीची हकीकत अशी की, शहरात दोन अनाथ मुले 
राहतात आणि याच गावात त्या भिंतीच्या खाली, त्या दोघाकरीता 
खजीना गाडून ठेवलेला आहे. आणि त्यांचा बाप एक सदाचारी मनुष्य 
होता. तेव्हा तुमच्या पालनकर्त्याने इच्छिले की, दोघे तरूण वयापर्यंत 
पोहोचावेत; आणि त्यांनी आपला खजीना प्राप्त करावा. ही सर्व 
तुमच्या पालनकर्त्याची कूपा आहे अर्थात मी हे काम स्वतःच्या 
अधिकार व सामर्थ्याने केले नाही. ऐका, हा खुलासा पूर्ण झाला त्या 
सर्व कामांचा; ज्यांच्या बाबतीत तुम्ही संयम राखू शकले नाहीत. 














. आणि तुम्हाला जुलकरनैनबद्दल विचारतात. तुम्ही त्यांना सांगा की, मी 





त्याचाही थोडा अहवाल तुम्हाला वर्णन करून सांगतो. 
आम्ही त्याला या धरतीवर शक्तिशाली राज्य प्रदान केले होते आणि 
वेग वेगळया प्रकारचे सामान व साधन सामुग्रीही प्रदान केली होती. 





. त्याने एका मोहीमेसाठी कूच केले. 





प्रवासाची व्यवस्था करून तो सूर्यास्ताच्या दिशेकडे निघाला. तेव्हा 
त्याने असे पाहिले की, सूर्य गाढ (काळया) पाण्यात बुडत आहे (आणि 
पुढे मार्ग नाही) तेव्हा तिथे त्याला एक जमात भेटली. आम्ही 
सांगितले की, हे जुलकरनैन तुम्हाला अधिकार आहे वाटल्यास तुम्ही 
यांना दंड द्या किंवा मग तुम्ही यांना चांगल्या मार्गावर आणण्याचा 




















18. अल-कहफ 358 पारा 16 














87. 


8 


0 


89. 
. येथ पावेतो की, तो सूर्योदयाच्या (पूर्व) दिशेला असलेल्या इलाक्यात 


9 


९ 


9 


-> 


92. 
93. 


94. 


95. 


96. 


प्रयत्न करा. 

जुलकरनैन ने सांगितले की, जो कोणी जोर जुलूमाचा मार्ग सोडणार 
नाही, तर त्याला आम्ही सजा देऊ मग तो आपल्या पालनकर्त्याकडे 
पोहोचविला जाईल, तेव्हा तो त्याला अशी भयंकर यातना देईल, जी 
त्याने कधी पाहिलीही नसेल. 





. आणि जो कोणी ईमान कबूल करील; व नेक आचरण करू लागेल 


तर ॒त्याच्याकरीता फार चांगला मोबदला आहे. आणि आम्हीही 
आपल्या कार्यात त्याला सहज सोपा आदेश देऊ. 
पुन्हा तो दुसऱ्या मोहीमेकडे वळला. 





जाऊन पोहचला. तिथे त्याने पाहिले एक अशी जमात की, जिच्यावर 
सूर्याच्या उन्हापासून बचाव होण्याकरीता आम्ही कोणताही आड 
ठेवला नव्हता. 


. असा होता (ते किस्सा) आणि त्याच्याजवळ जी साधन सामुग्री होती, 


त्या प्रत्येक वस्तूची आम्हास खबर होती. 

मग आणखी एका मोहीमेसाठी निघाला. 

जेव्हा चालता चालता दोन पर्वतांच्या दरम्यान पोहोचला, तर तिथेही 
एक जमात भेटली, जी कोणतीही गोष्ट समजत नव्हती. 

ते म्हणाले, हे जुलकरनैन! निःसंशय याजूज माजूज या इलाक्यात 
मोठा उपद्रव माजवितात. तेव्हा काय आम्ही तुमच्या सेवेत महसूल 
कर जमा करावा? ज्यामुळे तुम्ही या कराच्या खर्चाने आमच्या व 
त्यांच्या दरम्यान एखादा मजबूत तट बांधून द्यावा. 

जुलकरनैनने यांनी उत्तर दिले, की माझ्या पालनकर्त्याने मला जे 
काही प्रदान केले आहे, ते भरपूर आहे. तुम्ही फक्त शरीर-सामर्थ्याने 
मला साथ द्या. मी तुमच्या व त्यांच्या दरम्यान एक मजबूत आड 
बनवून रस्ताच बंद करीन. 

मला लोखंडी चादरी आणून द्या. मग जेव्हा त्याने दोन्ही पर्वतांच्या 
मधला भाग लोखंडी चादरींनी भरून पर्वतांच्या शिखरा इतका उंच 
केला, तेव्हा आदेश दिला की आता अग्नी प्रज्वलीत करा. येथ पर्यंत 
की, खूप जास्त तापविले की, त्या सर्व लोखंडी भिंती अंगाऱ्या 
सरख्या लाल झाल्या. तेव्हा आदेश दिला की याच्यावर ओतण्यासाठी 























18. अल-कहफ्‌ 359 पारा 16 














वितळलेले तांबे आणून द्या. 

. उपद्रव (फसाद) माजविण्याऱ्यांकरीता या कठीण पर्वतावर चढून जाणे 
आता शक्य राहिले नाही; आणि याच्यात छिद्र पाडणेही त्यांच्या 
अधिकारात राहिले नाही. 

98. (काम पूर्ण झाल्या नंतर जुलकरनैन) म्हणाले की, हे सर्व माझ्या 
पालनकर्त्याच्या असीम कृपे मुळे झाले, मात्र जेव्हा माझ्या 
पालनकर्त्याचा आदेश येईल, या मजबूत भिंतीला जमीन दोस्त करून 
तिचा चूरा करून टाकील. आणि माझ्या पालनकर्त्याचा वायदा अगदी 
खरा आहे. 

99. आणि तो दिवस जेव्हा अगदी जवळ आलेला असेल, तेव्हा आम्ही 
जुलमी लोकांना मोकळे सोडून देऊ. एकमेकांमध्ये ते असे मिसळतील 
जशी समुद्राची एक लहर दुसऱ्या लहरीत मिसळून डोलू लागते. 
तेव्हा सूर (शंख) फुंकला जाईल आणि आम्ही त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला 
जमा करू. 

100.आणि त्या दिवशी इन्कारी लोकांच्यासमोर आम्ही जहन्नमला आणून 
ठेवू 

101.हे असे लोक होते, ज्यांना माझी आठवण राहिली नाही आणि त्यांच्या 
डोळयांवर पडदा पडला होता. सत्य गोष्ट कोणी सांगितली तर ते 
ऐकण्यासही तयार नव्हते. 

102.किती चुकीची धारणा ठेवली होती त्या काफिरांनी की, माझ्या 
मुकाबल्यात माझ्या दासांना आपले कार्य साधक मानले (आणि इथे 
आल्यावर त्यांचे कथन खोटे ठरले) निःसंदेह अशा इन्कारी लोकांच्या 
पाहुणचाराकरीता आम्ही जहन्नमला तयार करून ठेवले आहे. 

103.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा, काय आम्ही तुम्हाला अशा 
लोकांची अवस्था सांगावी, जे आचरण करूनही फळ प्राप्तीच्या दृष्टीने 
आखिरतमध्ये असफल ठरले. 

104.या जगाच्या जीवनात त्यांनी जे काही प्रयत्न, परिश्रम व धावपळ 
केली ते सर्व वाया गेले. त्यांनी स्वतःला मात्र या भ्रमात गुंतवून ठेवले 
की, जे काही (आम्ही) करीत आहोत, फार चांगले करीत आहोत. 

105.अशा प्रकारचे लोक परिणामाच्या दृष्टीने आपल्या पालनकर्त्याच्या 
निशाण्यांचा इन्कार करणारे ठरले, आणि त्याच्या भेटीबाबतही त्यांना 


9 


ऱ्य 












































19. मरयम 360 पारा 16 














विश्‍वास राहिला नाही. तेव्हा मग आम्ही त्यांचे सर्व केले सवरले 
(आचरण) नष्ट करून टाकले. आणि कियामतीच्या दिवशी आम्ही 
त्यांचे प्रत्येक कर्म वजन रहीत करून टाकू. 

106.तेव्हा आखिरतमध्ये त्यांच्या इन्कार करण्यामुळे आणि माझ्या आयतींना 
व माझ्या पैगंबराच्या कथनाला थट्टेत उडविण्याच्या अपराधामुळे त्यांना 
जहन्नमची सजा दिली जाईल. 

107.ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले व नेक आचरण करीत राहिले, 
त्यांचा पाहुणचार थंडगार सावलीच्या जन्नतीमध्ये केला जाईल. 

108.जिथे ते नेहमीकरीता राहतील आणि येथून जागा सोडून आणखी 
दुसरीकडे जाण्यास त्याना कधीही इच्छा होणार नाही. 

109.हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा की, माझ्या पालनकर्त्याची प्रशंसा 
व गुण विशेषांना लिहिण्यासाठी शाईच्या जागी जर समुद्र वापराला 
गेला तर सर्व नद्या, समुद्र संपतील तरीही माझ्या पालनकर्त्याच्या 
गुण वैशिष्टयांचे लेखन पूर्ण होणार नाही. मग वाटल्यास एवढे समुद्र 
आणखी मदतीकरीता आम्ही आणले तरीही (शक्य नाही). 

110.तुम्ही त्यांना सांगून टाका की, मी देखील तुमच्या सारखाच एक 
मनुष्य आहे. परंतु माझ्याकडे वही (अनुभूती) पाठविले जाते की तुम्हा 
सर्वाचे उपास्य केवळ एकच उपास्य आहे. तेव्हा आता ज्या कोणाला 
आपल्या पालनकर्त्याच्या भेटीची आशा असेल, त्याने चांगले आचरण 
करावे आणि आपल्या पालनकर्त्या (अल्लाह) च्या उपासनेत कोणा 
एकालाही सहभागी करू नये. 














19. मरयम 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 98 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. काफ - हा - या - ऐन - साद. 

2. हा उल्लेख आहे तुमच्या पालनकर्त्याच्या कूपेचा जी त्याने आपले 
दास जकरीया (अ.) वर केली होती. 

3. आठवण करण्या सारखी आहे ती वेळ, जेव्हा, जकरीया (अ) ने 
आपल्या पालनकर्त्याला मनातल्या मनात पुकारले होते. 

4. जकरीया (अ.) ने विनंती केली, हे माझ्या पालनकर्त्या! माझी हाडे 























19. मरयम 361 पारा 16 














गळाली आणि म्हातारपणामुळे माझ्या डोक्याचे केस भडकले आहेत. हे 
माझ्या पालनकर्त्या; तुझ्याजवळ प्रार्थना दुआ मागुन मी कधीही विफल 
राहिलो नाही. 

5. आणि मला, माझ्या नंतर माझ्या नातेवाईकांपासून भय आहे व माझी 
पत्नी वांझ आहे, तेव्हा माझी विनंती आहे की, मला तू आपल्या खास 
मेहेरबानीने एक वारस प्रदान कर, जो माझे काम सांभाळील. 

6. जो माझा वारस असावा आणि याकूब (अ.) च्या कुटूंबाचाही वारस 
ठरावा, आणि हे माझ्या पालनकर्त्या, तू त्याला आपल्या पसंतीचा 
बनवून त्याच्याशी राजी होऊन जा. 

7. (अल्लाहने फर्माविले) हे जकरीया (अ.)! आम्ही तुम्हाला खुशखबर 
देतो एका मुलाची ज्याचे नाव यहया असेल, आणि याच्यापूर्वी आम्ही 
हे नाव दुसऱ्या कोणालाही प्रदान केले नाही. 

8. जकरीया (अ.) ने विनविले, हे माझ्या पालनकर्त्या! मला मुलगा कसा 
बरे होईल, जेव्हा माझी पत्नी वांझ आहे, आणि माझी अवस्था अशी 
आहे की म्हातारपणाच्या शेवटच्या सरहदला पोहचून अगदी ऐठून 
गेलो आहे. 

9. (उत्तर देतांना अल्लाह ने) फर्माविले, अगदी असेच होईल, तुझ्या 

पालनकर्त्याचा आदेश आहे की, त्याला निर्माण करणे माझ्याकरीता 
सोपे आहे आणि याच्यापूर्वी मी तुला, निर्माण कले आहे. जेव्हा तू तर 
काहीच नव्हता. 

.त्यावर जकरीया (अ.) ने विनंती केली, हे माझ्या पालनहार! 
माझ्याकरीता एखादी निशाणी निर्धारीत कर. पालनहार (अल्लाह) ने 
फर्माविले की, तुमच्याकरीता निशाणी निश्‍चित केली जात आहे. 
लोकांशी तुम्ही तीन रात्री बोलू शकणार नाही. 

.जकरीया (अ.) ने मेहराबच्या बाहेर येऊन आपल्या लोकांना इशारा 
केला की, सकाळ संध्याकाळ अल्लाहच्या पवित्रतेसह गुणगान करीत 
र्‌हा. 

. आम्ही फर्माविले, हे याहया (अ.)! ग्रंथावर आपली पकड मजबूत ठेवा. 
आणि आम्ही त्याला बालपणातच आमचा आदेश सादर करण्याची 
निर्णय-शक्‍्ति प्रदान केली होती. 

13. याहया (अ.) च्या मनात आमच्या भेटी विषयीची आवड आणि मनाची 











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२) 

















19. मरयम 362 पारा 16 

















कोमलता व शरीराच्या पवित्रतेची खूप आवड आम्ही प्रदान केली 
आणि तो मोठा पापमुक्त (दास) होता. 

14. आई बापाशी नेक व्यवहार करणारे होते. जोर जबरदस्ती, आणि 
वाईट कर्मांपासून दूर राहात होते. 

15. आणि त्यांच्यावर अल्लाहचा सलाम पोहोचला, ज्या दिवशी त्यांच्या 
जन्म झाला आणि जेव्हा त्यांना मृत्यु आला तेव्हा देखील, आणि 
जिवंत करून उठविले जातील, त्या दिवशीही त्यांच्यावर सलाम 
असेल. 

16. आणि या ग्रंथात मरयमचाही उल्लेख करा जेव्हा त्यांनी आपल्या 
कुटूंबाच्या लोकांपासून वेगळे होऊन पूर्व दिशेकडे एका ठिकाणी 
एकांतवास केला. 

17. जेव्हा मरयम (अ.) ने आपल्या कुटूंबाच्या लोकांपासून वेगळे होऊन 
आड पडदा केला, तेव्हा आम्ही तिच्याकडे आपला आत्मा रूपी 
प्रतिनिधी (फरिश्‍्ता) पाठविला. तो संपूर्ण मानवाच्या रूपाने 
तिच्यासमोर प्रकट झाला. 

18. मरयम (अ.) फार घाबरली आणि भय भीत होऊन म्हणाली की, 
तुझ्यापासून आपल्या बचावाकरीता मी रहमानचे शरण मागते. 
अल्लाहचे थोडे देखील भय तू राखत असशील तर येथून निघून जा. 

19. (जिब्रईल अ.) म्हणाले, मी तर तुमच्या पालनकर्त्यातफे तुम्हाला पवित्र 
पुत्र देण्यासाठी पाठविलो गेलो आहे. 

. मरयम (अ.) म्हणाली, मला मुलगा कसा बरे होऊ शकतो? वास्तविक 
मला कोणत्याही मनुष्याने स्पर्श देखील केला नाही; आणि मी कधीही 
शील-पावित्र्य सोडले नाही. 

. फरिश्त्यानी उत्तर दिले की, तुमच्या पालनकर्त्याचे हे फर्मान आहे 
की, अगदी असेच होईल. (बापाशिवाय पुत्र निर्माण करणे) 
माझ्याकरीता सोपे आहे आणि आम्ही या मुलाला मानवांकरीता एक 
निशाणी बनवू. आणि आपल्यातर्फे त्याला कूपा प्रदान करू, आणि 
अल्लाहच्या हुकूमाने या मुलाच्या जन्माचा फैसला झाला आहे. 

22. अल्लाहच्या या आदेशाचे हे ओझे तिला उचलावे लागले आणि याच 
ओझ्यासह ती एका दूरच्या ठिकाणी गेली. 

23. खजूरीच्या एका झाडाजवळ पोहोचताच प्रसव वेदना होऊ लागल्या. 


























2 


0 








2 


ळ्ळ्ोड 


























19. मरयम 363 पारा 16 














तेव्हा मरयम (अ.) म्हणाली, मी याच्यापूर्वीच मेले असते व नंतर माझी 
कोणी आठवणही काढली नसती तर फार बरे झाले असते. 

24. तेव्हा उत्तराकडून तिला हाक ऐकू आली की, हे मरयम! दुःख करू 
नकोस तुझ्या पालनकर्त्याने तुझ्या पाया खाली पाण्याचा एक झरा 
प्रवाहीत केला आहे. 

25. आणि खजूरीच्या या झाडाच्या फांदीला आपल्याकडे खेचून थोडे 
हलवून द्या, तुमच्यावर ताजी ताजी खजूर झडू लागेल. 

26. खजूर खाऊन झऱ्याचे पाणी प्या आणि डोळे थंड ठेवा आणि जर 
कोणी मनुष्य तुमच्या नजरेस पडला, तर फक्त एवढेच सांगा की, मी 
रहमानच्या नावाने रोजा राखण्याचा नवस मानला आहे. तेव्हा आज 
मी कोणत्याही माणसाशी बोलणार नाही. 

27. मग त्या बाळाला घेऊन ती आपल्या लोकोसमोर येताच, लोक ओरडू 
लागले, हे मरयम, तू हे काय आणलेस? आता तर मोठा गजब उभा 
राहील. 

28. हे हारून ची बहीण! तुझा पिता काही वाईट मनुष्य नव्हता आणि 
तुझ्या आईने देखील कलंक लागण्या सारखे कोणतेही काम केले 
नव्हते. 

29. उत्तर देतांना मरयम (अ.) ने बालकाकडे इशारा केला. लोक म्हणाले 
की, आम्ही याच्याशी बोलणार तरी कसे; तो तर पाळण्यात असलेला 
(दूध पिणारा) लहान बाळ आहे. 

30. तेव्हाच ते (बाळ) बोलले की, मी अल्लाहचा दास आहे. त्याने मला 
ग्रंथ प्रदान केला आहे आणि मला नबी (पैगंबर) बनविले आहे. 

31. मी ज्या ठिकाणी देखील राहीन, अल्लाहने मला समृद्धशाली 
(बरकतवाला) बनविले आहे आणि जोपर्यंत जिवंत राहीन, तोपर्यंत 
मला नमाज व जकात नियमित अदा करण्याची ताकीद केली आहे. 

32. आणि मला हा आदेश दिला की, चांगला व्यवहार व सेवाद्वारे माझ्या 
मातेचा हक्क अदा करीत रहावे, आणि त्याने (अल्लाहने) मला 
कोणावर अतिरेक करण्यापासून व कठोर मनाचा होण्यापासून 
वाचविले आहे. 

33. आणि ज्या दिवशी मी जन्मलो, त्या दिवशी माझ्यावर अल्लाहतफे 
सलामती झाली आणि जेव्हा मला मृत्यु येईल व ज्या दिवशी मला 
































19. मरयम 364 पारा 16 

















जिवंत करून उठविले जाईल, त्या दिवशीही माझ्यावर शांती 
सलामती राहील. 

34. ही सत्य घटना आहे ईसा (अ.) ची जे मरयम (अ.) चे पुत्र आहेत. 
तेव्हा जी सत्य गोष्ट होती ती आम्ही सांगितली, मात्र त्या लोकांची 
अवस्था अशी आहे की, सत्य गोष्टी बाबतही शंका-कुशंका धरतात. 

35. ही गोष्ट अल्लाहच्या शान-वैभवा विरूद्ध आहे की, एखाद्याला त्याने 
आपली संतती बनवून घ्यावे. एखाद्याला अल्लाहचा पुत्र ठरविणे, मोठी 
ऐबदार गोष्ट आहे; आणि अल्लाह प्रत्येक प्रकारच्या ऐब-दोषापासून 
मुक्‍त आहे. त्याची शान तर अशी आहे की, जेव्हा एखाद्या कामाचा 
फैसला करतो, तेव्हा फक्त एवढेच म्हणतो की, होऊन जा, मग ते 
काम घडून येते. 

36. आणि ईसा (अ.) चे आवाहन हे होते की, आणि निःसंशय अल्लाहच 
माझा आणि तुमचाही रब (पालनहार) आहे. तेव्हा फक्त त्याचीच 
उपासना करीत रहा, हाच सरळ मार्ग आहे . 

37. तेव्हा या टोळयांनी आपसात या घटनेबाबत खूप मत भेद केला. परंतु 
एका मोठ्या दिवशी जेव्हा साक्ष कायम होईल; तेव्हा या इन्कार 
करणाऱ्यांना भयंकर विनाशाला तोंड द्यावे लागेल. 

38. आज संधी आहे चांगल्या प्रकारे ऐकण्याची व पाहण्याची, मात्र जेव्हा 
या जुलमी लोकांना कियामतीच्या दिवशी आमच्याजवळ आणले 
जाईल, तेव्हा सर्वांना चांगले माहित होईल की, हे लोक उघडपणे 
मार्गभ्रष्ट झाले होते. 

39. त्यांना या गोष्टीचे भय दाखवा की, पशचातापाचा व दुःख करण्याचा 
दिवस येत आहे, जेव्हा समस्त मामल्यांचा (व्यवहारांचा) अंतिम 
फैसला केला जाईल. वास्तविक हे लोक गफलतीत पडले आहेत 
आणि सत्य मानायला तयार नाहीत. 

40. जमीनीचे उत्तराधिकारी (वारस) आम्ही एकटेच असणार आणि जे 
काही जमीनीवर आहे ते सर्वच्या सर्व फक्त आमचे आहे. आणि 
सर्वाना आमच्याजवळ परतून यायचे आहे. 

41. या ग्रंथात इब्राहीम (अ.) चा ही उल्लेख करा. निःसंशय ते असे महान 
पैगंबर होते, ज्यांनी सत्याचा खूप प्रसार केला. 

42. जेव्हा ते आपल्या पित्याला म्हणाले की, हे पिता! तुम्ही अशांची उपासना 












































19. मरयम 365 पारा 16 














का म्हणून करता, जे काही ऐकू शकत नाही आणि पाहूही शकत 
नाही आणि आपले कोणतेही काम पार पाडू शकत नाही. 

43. इब्राहीम (अ.) असेही म्हणाले की, हे पिता! माझ्याजवळ असे उचित 
ज्ञान आले आहे, जे तुमच्याजवळ आलेले नाही. तेव्हा मी सांगतो ते 
कबूल कराल तर मी तुम्हाला उचित सरळ मार्ग दाखवू शकेन. 

44. हे पिता! सैतानची उपासना करू नका. निःसंशय सैतान तर 
रहमानचा आज्ञाभंग करणारा आहे. 

45. पिता जी! मला भय वाटते की, तुम्ही रहमानच्या प्रकोपात धरले 
जाल, आणि जर असे झाले तर तुम्ही सैतानाचे जोडीदार बनाल. 

46. त्यांच्या पिताने उत्तर दिले, हे इब्राहीम (अ.)! हे तू काय बोलत 
आहेस? काय तू माझ्या उपास्यांकडून तोंड फिरवून घेतले, म्हणून 
अशा गोष्टी बोलत आहेस? थांब खबरदार! जर असे बोलणे सोडले 
नाही तर दगडांनी ठार करीन. बस तू माझ्यापासून कायमचा वेगळा हो. 

47. इब्राहीम (अ.) म्हणाले, ठीक आहे पिताजी, तुम्हाला सलाम. मात्र 
तुमच्यासाठी आपल्या पालनकर्त्याजवळ क्षमा याचनेची प्रार्थना करीन. 
तो माझ्यावर मोठा मेहेरबान आहे. 

48. तुमच्यापासून व अल्लाहच्याशिवाय ज्या कोणाला तुम्ही दुआ (प्रार्थना) 
करता, त्यापासून मी आपला पिण्ड सोडवला. मी फक्त आपल्या 
पालनकर्त्याजवळ दुआ मागणे योग्य समझतो. मोठी आशा राखतो 
की, आपल्या पालनकर्त्याजवळ दुआ मागून मी कधीही असफल 
राहणार नाही. 

49. जेव्हा ते (इब्राहीम अ.) त्या लोकांपासून आणि त्यांचे 
अल्लाहच्याशिवाय असलेले उपास्यांपासून वेगळे झाले. तेव्हा आम्ही 
इब्राहीम (अ.) ला, इसहाक व याकूब (अ.) प्रदान केले आणि आम्ही 
या सर्वांना पैगंबर बनविले. 

50. आपल्या कृपेतून या सर्वांना आम्ही भरपूर हिस्सा प्रदान केला आणि 

पुढील काळातील लोकांच्या जीभेवर यांची सत्यता व नेक नामीचा 

बोलबाला बुलन्द केला. 

.आणि या ग्रंथात मूसा (अ.) चा ही उल्लेख करा. निःसंशय ते देखील 

आमचे प्रामाणिक दास (बंदे) होते, जे पैगंबर होते आणि नबीही होते. 

52. आणि ती वेळही आठवण करण्यासारखी आहे, जेव्हा आम्ही मूसा (अ.) 

















5 


म 

















19. मरयम 366 पारा 16 

















यांना तूर पर्वताच्या उजवीकडून हाक दिली व महत्वाच्या गोष्टी 
सांगण्याकरीता त्यांना जवळ बोलविले. 

53. आणि त्यांच्यावर आपली विशेष कूपा अशी केली की, त्यांचे बंधू 
हारून (अ.) यांनाही आम्ही नबी बनविले. 

54. आणि या ग्रंथात इस्माईल (अ.) चा ही उल्लेख करा. निःसंशय ते 
मोठे सत्य वचनी पुरूष होते, ज्यांना पैगंबर व नबी बनविले गेले. 

55. आपल्या कुंटूबियांना नमाज व जकात अदा करण्याची फार ताकीद 
करीत असत आणि आपल्या पालनहारला त्यांनी असे राजी करून 
घेतले की, त्याला अगदी प्रिय झाले. 

56. आणि या ग्रंथात इदरीस (अ.) चा ही उल्लेख करा. ते सत्याचा मोठा 
प्रसार करणारे नबी होते. 

57. आम्ही त्यांना फार उच्च स्थान प्रदान केले. 

58. हा अल्लाहच्या पैगंबरांचा उल्लेख आहे, ज्यांना अल्लाहने ईनाम 
बहाल केला आणि हे लोक आदम (अ.) च्या संततीपैकी होते, नूह (अ.) 
च्या सोबत ज्यांना नौकेत चढविले होते, काही यांच्या वंशातील होते, 
आणि इब्राहीम (अ.) व इस्राईल (अ.) यांच्या संततीमध्येही पैगंबर 
झाले. या सर्वाना आम्ही मार्गदर्शन प्रदान केले व या सर्वांना पसंत 
केले. जेव्हा जेव्हा यांना रहमानच्या आयती ऐकविल्या जात, तेव्हा हे 
सर्व खूप रडत रडत सजदे करीत. (सजदा नं 5) 

59. त्यांच्या नंतर जे लोक उत्तराधिकारी बनले, त्यांच्यापैकी काही असे 
नालायक निघाले, ज्यांनी नमाजही सोडली आणि आपली मन पसंत 
इच्छा पूर्ण करण्याच्या फंद्यात पडले. तेव्हा असे लोक मार्गभ्रष्टतेच्या 
अगदी खोल घाटीत जाऊन पडले. 

60. मात्र जे तौबा (क्षमा याचना) करून घेतील आणि ईमान राखून नेक 

आचरण करू लागतील तर असे लोक जन्नतीमध्ये दाखल केले 

जातील आणि हे लोक सर्व प्रकारच्या नुकसानापासून वाचतील. 

. नेहमी राहण्याच्या जन्नती, ज्या आज पडद्या आड आहेत. रहमानने 

(दयावान अल्लाहने) आपल्या दासांशी ज्याचा वायदा करून ठेवला 
आहे. निश्‍चितच, ती वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. 

.तिथे सलामतीशिवाय कोणतीही वाह्यात गोष्ट ऐकणार नाही. आणि 

त्यांच्या भोजनाची सकाळ-संध्याकाळ निरंतर व्यवस्था राहील. 




















6 


नळ 





6 


1२) 

















19. मरयम 367 पारा 16 














63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


7 


न्न्नोड 


72. 





ही जन्नत, जिचा उल्लेख केला जात आहे, तिचे वारस आमच्या 
दासांपैकी केवळ ते नेक सदाचारी लोक असतील ज्यांना आमचे भय 
वाटत असते. 

(फरिश्ते म्हणतात) आणि आम्ही तुमच्या पालनकर्त्याच्या आदेशाविना 
उतरू शकत नाही. त्याचीच राजसत्ता व साम्राज्य आमच्या पुढे व 
मागे आणि या सर्वांच्या दरम्यान सदा सर्वदा मौजूद आहे आणि 
तुमचा पालनकर्ता विसराळू नाही. 

आमच्या पालनकर्त्याची शान तर अशी आहे की, आकाशांच्या व 
जमीनीच्या दरम्यान असलेल्या प्रत्येक चीज वस्तूचा तोच एकमेव 
स्वामी आहे. तेव्हा त्याच एकाच्या उपासनेवर धैर्य आणि संयम राखून 
अटळ रहा. काय त्या अल्लाहच्या समान गुणविशेष व नाम धारण 
करणारा, त्याच्या सारखा दुसरा कोणी तुम्हाला माहित आहे? 

तो मनुष्य मोठा मूर्ख आहे जो म्हणत असतो की, जेव्हा मी मरेन, तर 
काय मला जिवंत करून पुन्हा बाहेर काढले जाईल? 

काय अशा माणसाला, ही गोष्ट ध्यानात राहिली नाही की, याच्यापूर्वी 
आम्ही त्याला निर्माण केला आहे, जेव्हा तो काहीच नव्हता. 

तेव्हा, तुझ्या पालनकर्त्याची शपथ, हिशोबाच्या दिवशी आम्ही या 
सर्वांना व सैतानांना एकत्रित करून जहन्नमच्या आगीत टाकण्या 
करीता गुडघे (टोंगरे) टेकत अवश्य जमा करू. 

मग प्रत्येक समूह आणि संप्रदायामधून खेचून आणून त्या सर्वांना जमा 
करू आणि त्यांच्यापैकी कोण कोण रहमानच्या आज्ञाभंग करण्यात 
सक्त होता, त्याला फरफटत ओढून समोर आणले जाईल. 

मग आम्हाला चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, त्यांच्यापैकी कोणा 
कोणाला जहन्नममध्ये दाखल केले जाणार आहे. 




















. तुमच्यापैकी प्रत्येकाला जहन्नमवरून जाणे आवश्यक आहे; आणि हा 


तुमच्या पालनकर्त्याचा अटळ फैसला आहे, जो निश्‍चितपणे लागू 
केला जाईल. 
मग आम्ही सुटका देऊन सलामतीपूर्वक पार पाडू त्या सर्व लोकांना, 
जे आमचे भय राखून जीवन व्यतीत करून आले असतील. आणि 
आम्ही सर्व जालीम लोकांना घुटने टेकलेल्या स्थितीत जहन्नममध्ये 
फेकून देऊ. 























19. मरयम 368 पारा 16 














73. आणि जेव्हा अशा इन्कारी लोकांना आमच्या साफ व स्पष्ट आयती 
वाचून ऐकविल्या जात होत्या, तेव्हा हे लोक ईमान धारकांना सांगत 
असत की, आम्हा दोघा पक्षात पात्रतेच्या दृष्टीने कोण अधिक चांगला 
आहे, व कोणाच्या बैठकीत धूमधाम (लोकांचे येणे जाणे) व शोभा 
सजावट जास्त आहे? 

74. यांच्यापूर्वी आम्ही बहूतेक काळातील लोकांचा सर्वनाश केला, जे 
साधन सामुग्रीत त्यांच्यापेक्षा वरचढ होते आणि त्यांचा रोब दबदबाही 
खूप होता. 

75. तुम्ही सांगा, जो कोणी मार्गभ्रष्टतेत फसू इच्छितो, तर रहमानही 
त्याला लांब मुदतीची ढील देईल, येथ पावेतो की, एक तर आमच्या 
वायद्यानुसार त्यांना अजाब (शिक्षा यातने) ला तोंड द्यावे लागेल, 
किंवा मग कियामतीचा प्रसंग कोणत्याही स्थितीत त्यांच्यासमोर 
येईलच. तेव्हा त्यांना कळून येईल की, भलाई सोडून उपद्रव आणि 
वाईटपणाच्या घरात कोण अडकून पडला होता आणि फौज फाटयात 
कोण कमकुवत व दुबळा ठरला. 

76. मार्गदर्शन मागणाऱ्यांना अल्लाह आणखी जास्त मार्गदर्शन प्रदान 
करील आणि सत्कर्मे तुमच्या पालनकर्त्याजवळ उत्तम स्वरूपात बाकी 
राहणार आहेत; ज्याचा भरपूर मोबदला मिळणार आहे; आणि 
अल्लाहकडे परतून जाते वेळी त्याचा मोठा चांगला परिणाम होईल. 

77. जरा पहा तरी त्याची अवस्था, जो आमच्या आयती आल्या नंतरही 
इन्कारी बनला व म्हणू लागला की, मला तर फक्त धन दौलत 
पाहिजे आणि मुले (पुत्र) पाहिजेत. 

78. काय त्याला गैबी (अदृश्य) सुचना मिळाली अथवा अल्लाहकडून त्याने 
एखादे वचन घेतले होते. 

79. असे कदापि होऊ शकत नाही. त्याने समजण्यात चूक केली आहे. तो 
जी काही बकवास करीत आहे ती आम्ही लिहून ठेवली आहे. आणि 
त्याच्यासाठी अजाबामध्ये आम्ही आणखी वाढ करू. 

80. तो जे काही बोलत आहे, त्याचे वारस आम्ही असू आणि तो एकटाच 

आमच्याजवळ येईल. 

.या लोकांनी इथे अल्लाहच्याशिवाय आणखी बऱ्या जणांना पूजनीय 

समजून घेतले होते, यासाठी की, त्यांचे सामर्थ्य वाढावे. 
































8 


नळी 

















19. मरयम 369 पारा 16 














82. मात्र त्यांचा मुळीच जोर चालू शकणार नाही. उलट त्यांच्या 
उपासनेचा इन्कार करूनही खोटी देवी दैवते त्यांचेच विरोधी व वैरी 
बनतील. 

83. काय तुम्हाला नाही माहित की, इन्कारी लोकांवर आम्ही सैतानांना 
सोडतो. हे सैतान त्यांना भडकवित राहतात. 

84. तुम्ही त्यांच्या फैसल्याकरीता घाई करू नका. आम्ही त्यांच्यापैकी 
प्रत्येक जणाला आपल्या गणनेत सुरक्षित करून ठेवले आहे. 

85. त्या दिवसाची (प्रतिक्षा करा) जेव्हा पापमुक्त लोक रहमानच्या 
दरबाराच्या शाही पाहुणचारासाठी हजर होण्यास आमंत्रित केलेले 
अतिथी असतील. 

86. आणि तहानेने फार बेचैन होऊन मोठी वाईट दशा असलेल्या 
गुन्हेगारांना आम्ही जहन्नम समोर हाकलत आणू. 

87. तिथे शिफारस करण्याचा अधिकार कोणालाही नसेल, मात्र 
रहमानकडून ज्यांना तशी परवानगी मिळाली असेल तर गोष्ट वेगळी 
आहे. 

88. त्यांची, ही बकवास आहे की, अल्लाहला संतती असल्याचे सांगतात. 

89. केवढी भयंकर गोष्ट तुम्ही लोक बोलले. 

90. अशी वाहयात गोष्ट की, ज्यामुळे आकाश फाटतील व जमीनीचे 
तुकडे होतील आणि भितीने थर थर कांपत पर्वत कोसळू लागतील. 
91. की या बेईमान लोकांनी रहमानला संतती असल्याचा दावा करून 

टाकला. 

92. एखाद्याला पुत्र किंवा कन्या बनवून घेणे रहमानच्या वैभवा विरूद्ध 
आहे. 

93. आकाशांमध्ये व जमीनीवरील प्रत्येकाला त्याच्या दरबारात दास 
(गुलाम) या नात्यानेच हजेरी द्यायची आहे. 

94. सर्वाना त्याने घेरून ठेवले आहे आणि प्रत्येकाची गणना त्याच्या 
जवळ सुरक्षित आहे. 

95. आणि सर्वच्या सर्व कियामतीच्या दिवशी त्याच्याजवळ एकटेच हजर 
होतील. 

96. निःसंदेह, ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले व सदाचार करीत राहिले, 
त्यांच्याकरीता लोकांच्या मनात रहमान प्रेम निर्माण करील. 






































20. ता-हा. 370 पारा 16 














97. 


98. 


-> 
९ 


आम्ही या कुरआनाला तुमच्या भाषेत सोपे केले, यासाठी की 
अजाबापासून आपला बचाव करण्याची ज्यांना काळजी असेल, त्यांना 
तुम्ही मुक्तिचा शुभ-समाचार ऐकवा; आणि भांडखोर लोकांना 
आमच्यातर्फे भयभीत करा. 

यांच्यापूर्वीही बहुतेक काळातील लोकांना आम्ही नष्ट करून त्यांचे 
नामो निशान मिटवून टाकले. काय तुम्हाला यांच्यापैकी कोणा 
एकाचीही हालचाल किंवा पायाची चाहूल ऐकू येते? 








20. ता-हा 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 135 आयती आणि 8 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


.ता- हा. 
. आम्ही तुमच्यावर हे कुरआन यासाठी उतरविले नाही की, तुम्ही 


एवढया कष्ट-यातना सहन कराव्यात. 


. परंतु हे तर बोध-पत्र आहे अशा प्रत्येक मनुष्याकरीता, जो अल्लाहचे 


भय राखतो. 





. हा ग्रंथ तर त्याने अवतरीत केला आहे, ज्याने जमीनीला व उंच 


आकाशांना निर्माण केले. 





. रहमान (दयावान अल्लाह मोठा आलीशान आहे. ईश राजसत्तेवर 


तोच विराजमान आहे. 


. जे काही आहे ते सर्व त्याचेच आहे, मग आकाशांमध्ये असो, 


जमीनीवर असो किंवा या दोघांच्या दरम्यान असो अथवा ओल्या 
मातीच्या (प्रत्येक बारीक थरा) खाली पाताळात असो. 


. तुम्ही आपले म्हणणे मोठ्याने सांगा किंवा हळू आवाजात, तो तर 


फार लपलेली आणि गुप्त भेदाची गोष्टही जाणतो. 


. अल्लाहच्याशिवाय दुसरा कोणी उपास्य असू शकत नाही. सर्व उत्तम 


नावे त्याचीच आहेत. 


. आणि हे पैगंबर (स.)! तुम्हाला मूसा (अ.) चा अहवाल पोहचला काय? 
. जेव्हा मूसा (अ.) यांनी आग पाहिली तेव्हा ते आपल्या कुटूंबियांना 





म्हणाले की, तुम्ही थांबा मला आग दिसून येत आहे. यासाठी की, मी 
तुमच्याकरीता तेथून अंगारा घेऊन यावे, किंवा मग आगीच्या प्रकाशात 

















20. ता-हा. 371 पारा 16 














>> 
९0 


22. 


23. 


उचित मार्ग माहित करून यावे. 





. जेव्हा ते आगीच्याजवळ पोहचले, तेव्हा त्यांना आवाज ऐकू आला; हे 


मूसा! 





. निःसंदेह केवळ मीच तुमचा पालनकर्ता आहे. हे तुवाच्या खोऱ्याचे 





(वादीचे) पवित्र स्थान आहे, जिथे तुम्ही येऊन पोहचलात. आता तुम्ही 
आपल्या खडावा (पादुका) उतरवून टाका. 


. आणि मी तुमची निवड केली आहे. लक्षपूर्वक ऐका जे तुमच्याकडे 


वही (अनुभूती) केले जात आहे. 


. निःसंदेहे मी आणि फक्‍त मीच अल्लाह आहे. माझ्याशिवाय कोणीही 


उपासनेच्या लायक नाही, तेव्हा केवळ माझीच भक्ति उपासना करा 
आणि माझ्या स्मरणासाठी नमाजला नियमित अदा करीत रहा. 


.ही गोष्ट खात्रीची की, कियामत आल्याशिवाय राहणार नाही आणि 


मी हे ठरविले आहे की, तिच्या येण्याची वेळ लपवून ठेऊ, यासाठी 
की, प्रत्येक जीवाला आपल्या धावपळीचा व परिश्रमाचा पूरेपूर 
मोबदला मिळावा. 


.जो हे मानत नाही आणि आपल्या मनपसंत मार्गावर चालतो तर अशा 


मनुष्याने तुम्हाला कियामतीविषयी खात्री नसलेला बनवू नये, नाही 
तर तुमचाही सर्वनाश होईल. 


.आणि हे मूसा (अ.)! तुमच्या उजव्या हातात हे काय आहे? 
.मूसा (अ.) म्हणाले, ही तर माझी काठी आहे, जिच्याने मी टेका 


आधार घेतो आणि हिच्याद्वारे आपल्या शेळयांच्या झुंडीवर वृक्षाची पाने 
झाडून घेतो आणि या काठीच्या मदतीने आणखी अनेक कामे होतात. 


. पालनकर्त्याने आदेश दिला की, हे मूसा (अ.)! या काठीला खाली टाका. 
20. 
21. 


काठी खाली टाकल्यावर तिचा वेगाने धावत असलेला साप बनला. 
फर्माविले, याला धरा आणि भिऊ नका. याला आम्ही त्वरीत त्याच्या 
पहिल्या अवस्थेत बदलून टाकू. 

आणि आपला हात आपल्या बगलेत (बाजू समेटून) घाला. तो 
कसल्याही डागाशिवाय सफेद प्रकाश पसरवित बाहेर येईल. ही 
दुसरी निशाणी झाली. 

अजून तर आपल्या मोठ्या निशाण्यांपैकी तुम्हाला आम्ही एवढेच 
दाखविले आहे. 

















20. ता-हा. 372 पारा 16 














24. 


2 


टा 


2 
2 


न्याजी. महि 


3 
3 


॥२9 -> 


33. 
34. 
35. 
. पालनकर्त्याने फर्माविले, हे मूसा! तुमची याचना आम्ही मंजूर केली. 


3 


ठल 


37. 
38. 
39. 


40. 


आता तुम्ही फिरऔनकडे जा. तो फार शरारत (खोडसाळपणा) करू 
लागला आहे. 


.मूसा (अ.) ने विनंती केली, हे माझ्या पालनकर्त्या! माझी छाती उघड 


(मोकळी) कर. 


. आणि माझ्यासाठी माझे कार्य सोपे कर. 

. आणि माझ्या जीभेचा तोतरेपणा (अडखळणे) दूर कर. 
28. 
29. 
30. 
. त्याला माझा जोडीदार बनवून माझी ताकत मजबूत कर. 
.आणि त्याला माझ्या कार्यास हात भर लावणारा बनव. 


यासाठी की त्या लोकांनी माझे म्हणणे समजू शकावे. 
आणि माझ्या कुटूंबामधून एकाला माझा वजीर नेमून दे. 
हारून, जो माझा भाऊ आहे. 





यासाठी की, आम्ही दोघांनी तुझी स्तुति प्रशंसा करीत रहावे. 
आणि तुझ्या स्मरणाचा जास्तीत जास्त प्रचार करावा. 
निःसंदेह, तू तर आम्हास चांगल्या प्रकारे पाहणारा आहे. 








आणि निःसंशय याच्यापूर्वीही आम्ही तुमच्यावर उपकार केला आहे. 
जेव्हा आम्ही तुमच्या मातेकडे आदेश पाठविला होता. 

आम्ही तुमच्या मातेला फर्माविले होते की, याला अर्थात मूसा (अ.) 
यांना पेटीत ठेवून, ती पेटी वाहत्या नदीत सोड, पुढे या पेटीला 
किनाऱ्यावर नेऊन सोडण्याचे काम नदीचे आहे, जिथे माझ्या व 
मूसाच्या शत्रूच्या हातात, ही पेटी लागेल आणि मी तुमच्यावर आपल्या 
प्रेमाचा प्रभाव टाकला. माझ्या देखरेखी खाली तुमचे पालनपोषण 
शत्रूच्या राज महालात होत राहिले. 

जेव्हा तुमची बहीण नदीच्या काठा काठाने चालत येत होती, ती 
म्हणाली, मी तुम्हाला अशा कुटूंबाचा पत्ता सांगू काय, जे या बाळाचे 
चांगल्या प्रकारे पालनपोषण करील. अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला 
तुमच्या आईजवळ पोहचविले, यासाठी की तिच्या डोळयांना शितलता 
लाभावी व तिचे दुःख दूर व्हावे. आणि तुम्ही एका मनुष्याला ठारही 
केले होते. आम्ही ते दुःखही दूर केले. आणि प्रत्येक कसोटीत आम्ही 
तुम्हाला सफल केले. मग मदयन येथे तुम्ही अनेक वर्षे राहिले. आता 
तुम्ही विशेष अनुमानावर आलात, हे मूसा! 
































20. ता-हा. 373 पारा 16 

















41. आणि मी आपल्या कामाकरीता तुम्हाला विशेषकरून पसंत केले आहे. 
42. आता तुम्ही माझ्या निशाण्यांसह जा आणि आपल्या भावालाही सोबत 
घेऊन जा. माझा स्मरण करण्यात थोडी देखील सुस्ती करू नका. 

43. तुम्ही दोघांनी फिरऔनकडे जा. तो फार शिरजोर झाला आहे. 

44. मात्र, त्याच्याशी नरमी ने बोला. यासाठी की, त्याच्या ध्यानात यावे व 
त्याने भिऊ लागावे. 

. त्यांनी विनविले, हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला भय वाटते की, 
तिथे पोहचताच फिरऔन आमच्यावर हात टाकील किंवा आमच्यावर 
तुटून पडेल. 

. पालनकर्त्याने फर्माविले, भिऊ नका. मी तुमच्यासोबत आहे. खूप 
चांगल्या प्रकारे ऐकतो आणि पाहतो. 

. अल्लाहने फर्माविले की, तुम्ही दोघे त्याच्याजवळ जा आणि सांगा, 
आम्हाला तुझ्या पालनकर्त्यातफे पाठविले गेले आहे की, बनी 
इस्राईलला आमच्यासह पाठव आणि त्यांना त्रास-यातना देऊ नकोस 
आम्ही तुझ्या पालनकर्त्याची निशाणी घेऊन तुझ्याजवळ आलो आहोत. 
शांती-सलामती आहे अशा मानवाकरीता जो सरळ मार्गावर चालू 
लागेल. 

48. आम्हाला अल्लाहचा हा आदेश मिळाला आहे की, जो कोणी सत्य 
गोष्टीला खोटे ठरविल व तोंड फिरविल; तो अल्लाहच्या प्रकोपात 
धरला जाईल. 

. उत्तर देतांना फिरऔन म्हणाला, मूसा, तुम्हा दोघांचा रब (पालनहार) 
कोण आहे? 

. मूसा (अ.) ने फर्माविले, आमचा पालनहार तो आहे, ज्याने सर्व 
वस्तुंना आवश्यकते नुसारएक खास स्वरूप प्रदान केले, मग तिला 
मार्गदर्शन केले. 

51. फिरऔन म्हणाला, पूर्वीच्या काळातील लोकांची काय अवस्था होती? 
52. (मूसा अ.) यांनी उत्तर दिले की, त्यांच्याविषयीची माहिती माझ्या 
पालनहाराजवळ (नोंद केलेल्या दफ्तरात) सुरक्षित आहे. माझ्या 
रबकडून कसलीही भूल चूक होऊ शकत नाही. 

. माझ्या पालनकर्त्याची शान अशी आहे की, तुमच्याकरीता जमीनीला 
त्याने बिछाइत (अंथरूण) बनविले आणि जमीनीत तुमच्या सोयी- 





4 


टा 





4 


0 





4 


ऱ्ज 








4 


ख 


5 


९ 


1७9 





5 


९ 

















20. ता-हा. 374 पारा 16 














54. 


5 


5 


5 


5 


59. 


6 


6 


6. 


6 


5. 


७ 


7 


8. 


्‌ख 


0. 


-> 


1२9) 


(> 


सवलतीकरीता रस्ते बनविले, आकाशातून पाणी अवतरीत केले. तेव्हा, 
आम्ही या जमीनीपासून उगणाऱ्या वेग वेगळया वनस्पती निर्माण 
केले. 

यातून खा व आपल्या जनावरांनाही खायला देत रहा. निश्‍चितपणे 
अक्कल हुशारी राखणाऱ्यांकरीता यात निशाण्यां मौजूद आहेत. 

याच जमीनीपासून आम्ही तुम्हाला निर्माण केले आणि हिच्यातच परत 
टाकून देऊ आणि हिच्यातूनच दुसऱ्यांदा तुम्हाला उठवून उभे करू. 








. आम्ही (फिरऔनला) आपल्या वेग वेगळया निशाण्यां दाखविल्या, 


तरीही त्याने खोटे ठरविले आणि मानले नाही. 

फिरऔन बडबड करू लागला की, हे मूसा! काय तुम्ही आमच्याजवळ 
अशासाठी आलात की, जादूच्या जोरावर आम्हाला आमच्याच देशातून 
बाहेर काढावे? 

तर आम्हीही तुमच्या मुकाबल्यासाठी अशीच जादू आणू शकतो. 
आमच्या आणि तुमच्या दरम्यान निश्‍चित दिवस ठरवून तसे याच वेळी 
वचन द्या. आम्हीही हे वचन तोडणार नाही आणि तुम्ही देखील याच्या 
विरूद्ध जाऊ नका आणि एका मोकळया मैदानात मुकाबल्यासाठी 
आम्ही व तुम्ही एकमेकांसमोर यावे. 

(मूसा अ.) म्हणाले की, उत्सवाच्या (त्यौहाराच्या) दिवशी जेव्हा मेळा 
भरतो, तेव्हा खुल्या मैदानात दिवस चढल्यावर सर्व लोकांना एकत्र 
केले जावे. 

फिरऔन उलट पावलानी परत येऊन डावपेच करण्यात मग्न झाला 
व मुकाबल्यासाठी आला. 











.मूसा (अ.) ने सांगितले, अल्लाहच्या मुकाबल्यात असत्य सादर करू 


नका, नाही तर बरबाद व्हाल आणि अजाबाद्वारे अल्लाह तुमचा 
नायनाट करून टाकील आणि लक्षात ठेवा की, जो कोणी असत्य व 
खोटे रचेल, निष्फळ (असफल) ठरेल. 








.मूसा (अ.) यांच्या या तंबी मूळे जमावातील लोकांत आपसात मतभेद 


झाला (एकमेंकाशी वाद करू लागले) की, आता आपले काम कसे 
साध्य होईल, म्हणून लपून छपून कान गोष्टी करू लागले. 





. मग (जबाबदार लोकांनी) घोषित केले की, हे दोघेही जादूगार आहेत. 


यांचा असा इरादा आहे की, जादूच्या जोरावर तुम्हा सर्वाना आपली 

















20. ता-हा. 375 पारा 16 














भूमीतून बाहेर हाकलून द्यावे. आणि तुमच्या आदर्श, जीवन शैलीस 
पूर्णपणे बदलून टाकावे. 


64. आपल्या गटात फूट पडू देऊ नका आणि आपले सर्व डावपेच व 


युक्त्या जमा करून रांग बांधून उभे रहा. आज जो कोणी जिंकेल 
तोच वरचढ ठरेल. 


65. मुकाबल्याच्या वेळी जादूगार म्हणाले, हे मूसा (अ.)! तुम्ही टाका किंवा 


6 


6 


6 


6 


7 


7 


7 


७) 


0 *-३4 


्‌ख 


0. 


-> 


1२) 


आम्ही आधी टाकू. 


.मूसा (अ.) म्हणाले, खरे तर तुम्हीच अगोदर टाका. तेव्हा जादूगारांनी 





आपले करतब टाकले तेंव्हा दोऱ्या व काठया जादू आणि नजर 
बंदीमुळे मूसा (अ.) च्या नजरेला त्या पळत असल्याचा भास झाला. 





. तेव्हा मूसा (अ.) यांना आपल्या मनात भिती जाणवली. 
. आम्ही (पालनकर्त्याने) फर्माविले, मूसा (अ.) तुम्ही भिऊ नका. खात्रीने 


तुम्हीच वरचढ राहाल. 


.हे मूसा (अ.)! तुमच्या उजव्या हातात जे आहे ते खाली टाका. ते 





यांच्या सर्व बनावटी वस्तूंना गिळून टाकील, वास्तविक त्यांनी जादूचे 
कसब दाखविले आहे आणि जादूगार कोठेही येवोत, मुळीच सफल 
होऊ शकत नाही. 

समस्त जादूगार सजद्यात पडले आणि त्यांनी मोठ्या जोराने हे 
ऐलान केले की, आम्ही हारून (अ.) व मूसा (अ.) च्या पालनकर्त्यावर 
ईमान आणले. 





. फिरऔन संतापाने ओरडला, तुम्ही माझी परवानगी घेण्याच्या आधीच 


ईमान कबूल केले काय? तेव्हा, आता माहित झाले की, खात्रीने, 
मूसाच तुमचा महा गुरू आहे, ज्याने तुम्हाला जादू विद्या शिकविली. 
आता मी तुमचा एकी कडचा हात व दुसरी कडचा पायच कापून 
टाकीन मग फाशी देऊन खजूरीच्या फांद्यांवर लटकवीन. तेव्हा 
तुम्हाला माहित पडेल की, आमच्यापैकी कोणाची सजा फार सक्त 
आहे, आणि कोणी दिलेली यातना जास्त काळ टिकून राहील. 








. जादूगार लोकांनी उत्तर दिले, बस पुरे करा. आम्हाला पुराव्याद्वारे 


स्पष्टपणे ध्यानात आले आहे आणि ज्याने आम्हाला निर्माण केले 
आहे. त्याच्या मुकाबल्यात तुझ्या धमकीचा आमच्यावर काहीच परिणाम 
होणार नाही. आता तुला जे काही करायचे ते करून टाक. मात्र या 

















20. ता-हा. 376 पारा 16 














73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 





जगाच्या जीवनात आम्हाला त्रास यातना देण्याशिवाय तू आणखी 
करू तरी काय शकतो? 

आम्ही आपल्या पालनकर्त्यावर ईमान राखले आहे. आशा आहे की, 
तो आमचे कसूर माफ करील, आणि तू जादूकरीता आम्हाला प्रवृत्त 
केले होते, या चूकीबद्दलही आम्ही आपल्या पालनकर्त्याजवळ माफी 
मागतो. अल्लाहच्याच ठिकाणी भलाई आहे व तोच बाकी राहणारा 
आहे. 

हे सत्य चांगले ऐकून घ्या की, जो कोणी अल्लाहचा विद्रोही व 
अपराधी बनून राहील आणि त्याच अवस्थेत मरून अल्लाहच्या पुढे 
हजर होईल, तर त्याच्याकरीता जहन्नम (नरक) आहे. त्यात न मरू 
शकेल, न जगू शकेल. 

आणि जो कोणी अल्लाहजवळ मोमीन (ईमानधारक) बनून हजर 
होईल व आपल्यासोबत सत्कर्मही घेऊन येईल, तर अशा 
लोकांकरीता मोठे उच्च दर्जे आहेत. 

अशा लोकांना सदा बहार जन्नतींमध्ये दाखल केले जाईल, ज्यांच्या 
खालून झरे (पाट) वाहत असतील आणि तिथे हे लोक नेहमीकरीता 
राहतील. अर्थात हे फळ त्याच्यासाठी आहे, जो पापमुक्त होऊन 
आपल्या स्वामी (अल्लाह) समोर हजर झाला. 

आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना वहीद्वारे (अनुभूतीद्वारे) आदेश दिला की, 
माझ्या दासांना घेऊन रात्रीतूनच निघा आणि समुद्रावर आपली काठी 
मारा म्हणजे समुद्रात कोरडा रस्ता तयार होईल आणि समुद्रपार 
करतेवेळी तुम्हाला पकडले जाण्याची कसलीच भिती राहणार नाही व 
कोणतीही दहशत वाटणार नाही. 

तेव्हा फिरऔन देखील आपला फौज फाटा घेऊन त्यांचा पाठलाग 
करीत समुद्राच्या (अस्थायी) कोरडया मार्गात दाखल झाला; आणि 
समुद्राने चोहीकडून फिरऔनच्या सैन्याला आपल्या ताब्यात घेतले. 
फिरऔन ने आपल्या लोकांना मार्गभ्रष्ट केले होते आणि स्वतः देखील 
मार्गदर्शन कबूल केले नाही. 

हे बनी इस्राईल! त्या घटनेचे स्मरण करा जेव्हा आम्ही तुम्हाला 
तुमच्या शत्रूपासून मुक्ति दिली; आणि तूर पर्वताच्या उजवीकडे वचन 
देऊन तुम्हाला बोलाविले आणि तुमच्यावर मन्न व सलवा उतरविले. 















































20. ता-हा. ञ्ऱा पारा 16 














81. 


8 


(> 


84. 


8 


टा 


86. 


87. 


88. 


89. 


आम्ही जी पाक साफ रोजी तुम्हाला प्रदान केली आहे ती खा आणि 
शिरजोरी करू नका, नाही तर माझा प्रकोप तुमच्यावर कोसळेल, 
आणि ज्याच्यावर देखील माझा प्रकोप कोसळला त्यांचा सर्वनाश 
झाला. 


. निःसंदेह मी मोठा माफ करणारा आहे अशा प्रत्येक मनुष्याला, जो 





क्षमा याचना करून ईमान कबूल करील व सत्कर्म करीत राहील 
आणि मार्गदर्शनानुसार चालत असेल. 


.आणि हे मूसा! तुम्ही आपल्या जमातीच्या अगोदर येण्याची घाई का 


केली? 
विनविले की, ते लोक तर माझ्या मागे येत आहेत व मी लवकर 
हजर झालो की, हे पालनहार (अल्लाह) तू माझ्याशी राजी व्हावे. 





. अल्लाहने फर्माविले की, तुमच्या मागे आम्ही तुमच्या लोकांना 


कसोटीत टाकले, मात्र सामरीने त्यांना पथभ्रष्ट केले. 

जेव्हा मूसा तूर पर्वतावरून परत आले, तेव्हा अतिशय रागाने व 
दुःखाने आपल्या लोकांना म्हणाले, हे माझ्या जमातीच्या बांधवांनो! 
काय तुमच्या पालनकर्त्याने तुमच्यावर उपकार करण्याचा वायदा केला 
नव्हता की, तो तुमच्यावर मोठी मेहेरबानी करील आणि काय मला 
तूर पर्वतावर येण्या जाण्यात जास्त मुदत झाली होती अथवा तुम्ही 
स्वतःच इच्छिले की, माझा आज्ञाभंग करून आपल्या पालनकर्त्याचा 
प्रकोप स्वतःवर ओढवून घ्यावा आणि तुम्ही माझ्या वचनाविरूद्ध केले. 
लोक म्हणाले, तुमच्या पश्‍चात आम्ही तूमच्या मर्जी विरूद्ध जाणून 
बुजून कोणतीही हरकत केली नाही मात्र संपूर्ण जमातीच्या दागिन्यांचे 
ओझे लादून राहणे आम्हाला मोठे त्रासदायक झाले होते आणि आम्ही 
सामरीच्या सांगण्यानुसार सर्व दागिन्यांना एकत्र ढिग रूपाने जमा 
केले, मग सामरीने हे कौशल्य दाखविले. 

की त्याने दागिन्यांना वितळवून (त्यांचे पाणी करून) त्याला वासराच्या 
शरीराचा आकार दिला मग त्यातून बेढब आवाजही निघु लागला 
तेव्हा लोक म्हणाले, हा आहे आमचा उपास्य आणि मूसाचाही ईश्‍वर 
हाच आहे, परंतु ते (मूसा) विसरले. 

काय त्यांना एवढेही ध्यानात आले नाही की, वासरू त्यांच्या 
कोणत्याही गोष्टीला उत्तर देत नव्हता आणि त्या निर्जीव वासराजवळ 









































20. ता-हा. 378 पारा 16 














9 


9 


9 


9 


9 


9 


9 


9 


त्यांच्या लाभ हानीचा काहीच अधिकार नव्हता. 

0. आणि तूर पर्वतावरून मूसा परतून येण्या आधी हारूनने जमातीच्या 
लोकांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे माझ्या जमात-बांधवांनो, 
तुम्हाला या वासराद्वारे कसोटीत टाकले गेले आणि तुम्ही उपद्रवाला 
बळी पडले. तेव्हा चांगल्या प्रकारे समजून घ्या की, तुमचा पालनकर्ता 
केवळ रहमानच असू शकतो. हे जमाती च्या बांधवानो! माझे अनुसरण 
करा व मी सांगतो ते मान्य करा. 

. त्यांनी उत्तर दिले की, जोपर्यंत मूसा आमच्याजवळ परत येत नाहीत, 
तोपर्यंत आम्ही याच अवस्थेत (वासराच्या भक्‍्तिवर) अटळ राहू. 

.मूसा (अ.) म्हणाले, हे हारून (अ.)! जेव्हा तुम्ही पाहिले की, लोक 
चुकीच्या मार्गाने जात आहेत, तेव्हा त्यांना मनाई करण्यात तुम्हाला 
कोणता अडथळा आला. 

3. काय, तुम्ही देखील माझे अनुसरण केले नाही व माझा हुकूम मानला 
नाही? 

. हारून (अ.) म्हणाले, हे माझ्या मातेच्या पुत्रा! माझी दाढी धरु नका, 
आणि माझ्या डोक्याचे केस धरून मला फरफटत ओढू नका. मला या 
गोष्टीचे भय होते की, परत आल्यावर कदाचित तुम्ही असे तर 
बोलणार नाही की, तू बनी इस्पईल वंशात फुट पाडली व माझ्या 
येण्याची वाटही पाहिली नाहीस (म्हणूनच मी नरमीने वागलो व 
सक्ती केली नाही) 

5. मग हजरत मूसा सामरीला डांट डपट करून म्हणाले, तू हे काय 
करून ठेवलेस? 

. सामरी म्हणाला की, मी ते पाहिले, जे दुसऱ्यांनी नाही पाहिले. मी 
फरिश्त्यांच्या पाऊल चिन्हावरून मूठ भर धूळ उचलून घेतली होती व 
ती वासरात टाकली. आणि माझ्या मनात हीच गोष्ट आली. 

.मूसा (अ.) ने झिडकारून फर्माविले, चल नीघ येथून. आता तू 
जीवनभर लोकांना हेच सांगत राहशील की, मला हात लावू नका 
आणि हा वायदा आहे तुझ्यासाठी. याच्या विरूद्ध जाण्याची तुझी 
मजाल नाही आणि पाहून घे जरा आपल्या या जीव नसलेल्या 
उपास्याला, ज्यावर तू जमून बसला व अटळ राहिला आम्ही त्याला 
अवश्य आगीत तापवून वितळून टाकू. मग त्याचा चूरा करून समुद्रात 


-> 





|] 





रन 








0 





ऱ्ज 























20. ता-हा. 379 पारा 16 








फेकून देऊ. 

98. निःसंदेह, लोकांनो! तुम्हा सर्वांचा एक अल्लाहच्याशिवाय दुसरा 

कोणीही ईश्वर किवा उपास्य नाही. फक्त तोच एक उपासनेच्या 

लायक आहे. त्याने प्रत्येक चीज-वस्तूला आपल्या ज्ञान-कक्षेत राखले 

आहे. 

. अशा प्रकारे मोठ्या खूबीने आम्ही त्या घटनेंचे अहवाल तुम्हाला 

सांगतो ज्या पूर्वी होऊन गेल्या. आणि निःसंशय आम्ही आपल्यातफे 

एक खास बोध-पत्र तुम्हाला प्रदान केले आहे. 

100.जो कोणी आमच्या या बोध-नाम्यापासून तोंड फिरवून चालेल त्याला 

कियामतीच्या दिवशी मोठे ओझे लादून हजर व्हावे लागेल. 

101.यात त्यांना नेहमी रहावे लागेल आणि कियामतीच्या दिवशी असे 

जबदरस्त ओझे लादल्यामुळे त्यांची मोठी वाईट दशा होईल. 

102.जेव्हा जगाचा नायनाट होण्याचा सूर फुंकला जाईल, तेव्हा आम्ही 
त्या दिवशी अपराधी लोकांना एकत्र करू की, दहशतीमुळे त्यांचे डोळे 
निळे पडतील. 

103.भयभीत होऊन आपसात हळू हळू बोलत असतील की, जमीनीवरील 
जगात आम्ही फक्त दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहिलो नाही. 

104.आम्हाला चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, ते काय बोलत असतील, 
त्यावेळी (हश्रच्या मैदानात) त्यांच्यापैकी जो जास्तीत जास्त जपून 
अंदाज लावणारा असेल तो म्हणेल की नव्हे, तूम्ही जगात फक्त 
एकच दिवस राहिलो मात्र एक दिवस. 

10.तुम्हाला विचारतात की, कियामतीच्या दिवशी पर्वतांची काय अवस्था 
होईल. तुम्ही त्यांना सांगा की, माझा पालनकर्ता या सर्व पर्वतांना 
बारीक भूसा बनवून उडवून देईल. 

106.आणि संपूर्ण धरतीला सपाट मैदान बनवून टाकील. 

107.हश्रमध्ये तुम्हाला धरतीवर कसलेही वाकडेपण, आणि उच्च नीच 
दिसून येणार नाही. 

108.त्या दिवशी हाक मारणाऱ्याच्या हाकेवर पूर्ण आज्ञापालनासह सर्व 
लोक धावत येत असतील की, थोडीशीही अकड ऐट किंवा ताठा 
कोणामध्ये बाकी राहणार नाही आणि सर्वाचा आवाज रहमानसमोर 
दबला गेला असेल आणि इतका सन्नाटा होईल की, पावलांच्या आवाजा 





9 


९ 









































20. ता-हा. 380 पारा 16 














शिवाय तुम्हाला दुसरा कसलाही आवाज ऐकू येणार नाही. 

109.त्या दिवशी कोणाची शिफारस उपयोगी पडणार नाही, मात्र ज्याला 
रहमान आपल्या आदेशाने परवानगी देईल आणि ज्याच्याकरीता 
शिफारस कबूल करायला राजी होईल, तीच शिफारस कामी येईल. 

110.त्याला (अल्लाहला) माहित आहे त्यांच्या (लोकांच्या मागे काय 
(घडलंय) आणि त्यांच्या पुढे काय (होणारो, आणि कोणीही 
अल्लाहच्या ज्ञानाला आपल्या कक्षेत घेऊ शकत नाही. 

111.निरंतर जिवंत (अमर) आणि कायम राहणाऱ्या बादशहासमोर त्या 
दिवशी सर्व चेहरे झुकलेले असतील, आणि जो कोणी अत्याचाराचे 
ओझे आपल्या पाठीवर लादून आणील, तो असफल होईल. 

112.आणि त्या दिवशी जो कोणी आपल्या ईमानासह सत्कर्मे घेऊन येईल, 
त्याला कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाची भिती राहणार नाही. आणि 
कोणाचाही हक्क त्या दिवशी मारला जाणार नाही. 

113.अशा रीतीने मोठ्या वैभवासह आम्ही या कुरआनाला अरबी भाषेत 
उतरविले आणि मनुष्यावर येणाऱ्या अजाब (शिक्षा-यातना) विषयी 
साफ साफ सांगून टाकले; यासाठी की, या लोकांनी आपल्या 
बचावाची काळजी घ्यावी किंवा या बोध पत्राची (कुरआनची) 
स्मरणिका त्यांच्यासाठी लाभदायक ठरावी. 

114.अल्लाह सर्वांपेक्षा उच्च आहे. खराखुरा बादशहा तोच आहे, तेव्हा 
तुमच्याकडे कुरआनाचे वही पूर्ण होईपर्यंत घाई करू नका आणि ही 
दुआ करीत रहा की, हे माझ्या पालनकर्त्या! माझे ज्ञान आणखी 
वाढव. 

115.याच्यापूर्वी आम्ही आदमला ताकीद पूर्ण आदेश दिला होता परंतु या 
गोष्टीला ते विसरले. आणि आम्हास त्याच्या निश्च्यात ठामपण 
आढळले नाही. 

116.आणि जेव्हा आम्ही फरिश्त्यांना आदेश दिला की, आदम (अ) ला 
सजदा करा तेव्हा सर्वानी या आदेशाचे पालन केले, मात्र सैतानाने 
इन्कार केला. 

117.तेव्हा आम्ही फर्माविले की, हे आदम (अ.)! खात्रीने हा इब्लीस तुमचा 
शत्रु आहे व तुमच्या पत्नीचाही. तुम्ही दोघे सावध रहा, नाही तर 
जन्नतमधून तो तुम्हा दोघांनाही बाहेर घालवील. मग तुम्हाला फार दुःख 



































20. ता-हा. 381 पारा 16 














भोगावे लागेल व मोठ मोठ्या संकटांशी सामना करावा लागेल. 

118.येथे तर तुम्हास उपाशी (भुके) राहावे लागत नाही आणि कधीही 
निर्वस्त्र (कपडया विना) राहावे लागत नाही. 

119.आणि तसेच ना तुम्हाला तहानेचा त्रास आहे की, उन्हाची झळ 
पोहचते. 

120.सैतानाने मनात वसवसा (कुविचार) निर्माण केला की, हे आदम! काय 
मी तुम्हाला त्या झाडाची खबर देऊ जे अमर जीवनाची विशेषता 
राखते, मग तर तुम्हाला अशी राजसत्ता लाभेल, जी कधीही हिरावून 
घेतली जाणार नाही. 

121.दोघांनी त्या झाडाचे फळ खाताच त्यांची गुप्तांगे (लज्जा स्थान) 
उघडी पडली. तेव्हा दोघांनीही जन्नतच्या पानांनी आपले शरीर 
झाकायला सुरूवात केली आणि आदमने आपल्या पालनकर्त्याच्या 
आदेशाबाबत गफलत सुस्ती केली आणि (सरळ मार्गावरून) भरकटले. 

122.तरी देखील त्याच्या पालनकर्त्याने आपला प्रतिनिधी म्हणून त्याची 
निवड केली व त्याचा पश्चाताप व त्याची क्षमा याचना कबूल करून 
त्याला मार्गदर्शन प्रदान केले. 

123.फर्माविले, येथून दोघे एकत्र खाली उतरा की, तुमच्यात एकमेकांबद्दल 
वैर निर्माण झाले, परंतु जेव्हा माझ्यातफे मार्गदर्शन येईल तर जो 
कोणी माझ्या मार्गाचे अनुसरण करील, तो मार्गभ्रष्टतेपासून सुटका 
प्राप्त करील आणि त्याला आखिरतमध्ये कसल्याही दुःख किंवा त्रास 
यातनेला तोंड द्यावे लागणार नाही. 

124.आणि जो कोणी माझ्या उपदेशापासून तोंड फिरवून चालेल तर मी 
या जगात त्याच्या रोजी रोटी बाबत तंगी-अडचणीचा घेरा टाकीन व 
कियामतीच्या दिवशी आम्ही हश्रच्या मैदानात त्याला आंधळा बनवून 
उभा करू. 

125.तो म्हणेल, हे माझ्या पालनकर्त्या! तू मला आंधळा म्हणून 
(हिशोबाच्या दिवशी) का उठविले, वास्तविक मी तर जगात चांगल्या 
दृष्टी राखणारा होतो. 

126.पालनकर्ता फर्माविल, याच प्रकारे आमच्या आयती तुझ्या समोर येत 
राहिल्या, तेव्हा तू त्यांच्याकडून डोळे फिरवून घेतले आता तोच 
व्यवहार तुझ्याशीही केला जाईल. 












































20. ता-हा. 382 पारा 16 

















127.जो कोणी मर्यादा पार करून आपल्या पालनकर्त्याच्या आयतींचा 
इन्कार करील, त्याच्यासाठी हीच सजा आहे आणि खरोखर 
आखिरतची सजा-यातना सकत व नेहमी राहणारी आहे. 

128.पूर्वीच्या काळातील लोकांचा आम्ही सर्वनाश करून टाकला, ज्यांच्या 
घरादारांवरून हे लोक जातही असतात; तरी देखील त्यांना मार्ग 
सुचला नाही की, अशा हरकतींपासून दूर राहिले असते. निःसंदेह 
समज राखणाऱ्या लोकांसाठी हे निशाण्यां मोठ्या बोध-उपदेश कारक 
आहेत. 

129.अजाब फक्त निर्धारीत वेळेवरच येणार आहे. जर हा फैसला तुमच्या 
पालनकर्त्यातफे पूर्वीपासून जारी झालेला नसता तर निश्‍चितपणे 
आताच यांच्यावर अजाब कोसळला असता. 

130.हे जे काही बोलतात त्यावर संयम राखा व मनावर ताबा ठेवा आणि 
आपल्या पालनकर्त्या (अल्लाह) ची पवित्रता वर्णन करीत रहा, त्याच्या 
प्रशंसेसह सूर्योदयापूर्वी व सूर्यास्तापूर्वी आणि रात्रीच्या वेळी देखील 
तसेच दिवसाच्या किनाऱ्यांवरही अल्लाहचे गुण-गान (स्तुति-प्रशंसा) 
करण्यात मग्न रहा. कदाचित याचा परिणामसमोर आल्यावर तुम्ही 
आनंदी व राजी व्हाल. 

131.आम्ही यांना सांसारिक जीवनाच्या शोभा सजावटीच्या वस्तू 
कसोटीच्या हेतूने थोडया फार मुदतीसाठी वापरायला दिल्या आहेत. 
यांच्याकडे नजर उचलूनही पाहू नका. तुमच्या पालनकर्त्याने दिलेली 
रोजीच भली चांगली व बरकत (समृद्धी) असलेली आहे, तीच बाकी 
राहणारी व टिकणारी आहे. 

132.आपल्या कुटूंबियांना नमाज बाबत खूप ताकीद करीत रहा आणि 
स्वतः देखील यावर अटळ (कायम) रहा. तुमच्याकडून आम्हाला 
खाण्या पिण्याची अपेक्षा नाही, उलट आम्हीच तुम्हाला रोजी रोटी व 
अन्न सामुग्री प्रदान करीत राहू आणि परिणाम पापमुक्‍त लोकांचाच 
चांगला राहील. 

133.हे लोक म्हणतात, हा पैगंबर, आपल्या पालनकर्त्यातफे एखादी 
निशाणी का नाही सादर करीत? काय यांच्याजवळ पूर्वीच्या ग्रंथांमध्ये 
स्पष्ट निशाण्यां याच्यापूर्वी आलेल्या नाहीत? 

134.आपला संदेश पाठविण्यापूर्वी जर आम्ही त्यांना अजाब देऊन हलाक 






































21. अंबिया 383 पारा 16 














(नष्ट) केले असते तर त्यांना हे बोलण्याची संधी मिळाली असती की, 
हे आमच्या पालनकर्त्या! तू आमच्याकडे आपला रसूल (पैगंबर) का 
नाही पाठविला की, आम्ही या घोर अपमानाने बरबाद होण्यापूर्वी 
तुझ्या आयतींचे पालन करून अजाब (सजा-यातने) पासून आपला 
बचाव केला असता. 

13.तुम्ही त्यांना सांगा की, परिणामाची प्रतिक्षा तर सर्वांना करावीच 
लागेल. तुम्ही देखील वाट पहा, लवकरच तुम्हाला माहित पडेल की, 
सरळ मार्गावर चालणारे कोण होते, व मार्गदर्शनानुसार चालण्यात 
कोण सफल झाला? 








21. अंबिया 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 112 आयती आणि 7 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 








हक याकडे दर्लक्ष करी हेत. 
2. जेव्हा देखील एखादा नवीन बोध ग्रंथ त्यांच्या पालनकर्त्यातर्फे आला, 
तेव्हा बेपर्वाईने ऐकून टाळले आणि खेळ तमाशात मग्न झाले. 





3. त्यांची मने या गोष्टीकडे लागलेली नाहीत, उलट याच्या विरोधात 
षडयंत्र करण्यासाठी गुप्त बैठकींमध्ये हे जुलमी लोक असेही बोलत 
आहेत की, हा तर तुमच्या सारखाच एक मनुष्य मात्र अहे तर काय 
जाणून बुजून हे कळत असतानाही जादूला बळी पडाल? 

4. पैगंबराने (हा सर्व आघात धैर्याने सहन केला वो) एवढेच सांगितले 
की, माझा पालनकर्ता प्रत्येक गोष्टीला खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो, 
मग ते आकाशात सांगितले गेले असो अथवा जमीनीवर; आणि तोच 
सर्व काही ऐकणारा व जाणणारा (ज्ञाता) आहे. 

5. (विरोध करणारे) म्हणतात, अहो! या सर्व गोंधळपूर्ण स्वप्नाच्या गोष्टी 
आहेत, नव्हे याने स्वतःच मनाने रचलेल्या आहेत, खरे तर हा कवी 
आहे. आता याने ही आणून दाखवावी तशी एखादी निशाणी, जसे 
पूर्वी अल्लाहचा संदेश घेऊन येणारे पैगंबर निशाण्यासह पाठविले 
गेले. 

6. असाच स्वभाव असलेले असंख्य वस्त्यांचे लोक यांच्यापूर्वी होऊन गेले 
































21. अंबिया 384 पारा 17 














10 


। 


जळ 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


आहेत, ज्यांनी ईमान कबूल करण्यास इन्कार केला होता. आम्ही 
त्यांचा नायनाट केला. तेव्हा हे लोक आता काय ईमान आणतील? 





. आणि हे पैगंबर (स.)! तुमच्या पूर्वी जेव्हा कधी आम्ही रसूल (पैगंबर) 





पाठविले तर ते सर्वच्या सर्व मनुष्य होते; ज्यांच्याकडे आम्ही वही 
पाठविले होते. लोक हो! तुम्ही हे जाणत नसाल तर बोध प्राप्त 
झालेल्यांना म्हणजे त्या लोकांना विचारा, ज्यांना पैगंबराचे अहवाल 
माहित असतील. 








. आणि आम्ही या पैगंबरापैकी कोणालाही असे शरीर दिले नव्हते की, 


भोजन करीत नसावेत. आणि त्या पैगंबरापैकी कोणीही या जगात 
सदा व सर्वदा राहण्याकरीता आला नव्हता. 


. मग आम्ही आपल्या पैगंबराशी जे वायदे केले होते, ते सर्व खरे 





करून दाखविले, आणि ज्याला इच्छिले त्याला मुक्ति दिली आणि 
मर्यादा पार करणाऱ्यांचा सर्वनाश करून टाकला. 


. निःसंशय, हे लोकांनो! आम्ही हा ग्रंथ तुमच्याकडे उतरविला आहे. 


यात तुमच्या उल्लेख मौजूद आहे. काय तरीही तुम्ही अकलेचा वापर 
न कराल? 





. आणि तुमच्यापूर्वीही बहुतेक वस्त्यांचे लोक जुलूम-अत्याचार करण्यावर 





अटळ राहिले होते, तर आम्ही त्या सर्वांचे चिथडे उडवून पसरवून 
दिले; की सर्वजण मातीत मिळाले. मग त्यांच्या नंतर आम्ही दुसर्‍या 
जमातींना उभे केले. 

मग आमचा अजाब येऊन कोसळण्याची त्यांना जाणीव होताच ते 
बेभान होऊन, आपल्या वस्त्यांना सोडून तिथून पळू लागले. 

आम्ही फर्माविले की, पळता कशाला? जरा आपल्या मौज मजेची 
सामुग्री व घरा दारांना मागे वळून पहा तरी! कदाचित तुम्हाला 
विचारले जाईल की, आपली सर्व संपत्ती व सामुग्री सोडून आता का 
पळून जात आहात? 

ते जोराने ओरडत होते की, अरेरे! हाय आमची बदनशीबी की, 
आम्हीच जुलमी होतो. 

आणि ते असेच ओरडत राहिले. येथ पावेतो की, आम्ही कापणी 
झालेल्या शेता प्रमाणे त्यांची जीवन ज्योत विझवून टाकली. 
आकाशांना व जमीनीला आणि त्यांच्या दरम्यानच्या चीज वस्तूंना 


























21. अंबिया 385 पारा 17 














17. 


18. 


19. 


20. 


2 


न्न 


22. 


23. 


24. 


आम्ही काही खेळ तमाशाकरीता बनविले नाही. 

जर आम्हाला एखादे खेळणे बनवायचे असते आणि जर असेच काही 
आम्हाला करावयाचे असते तर आपल्या पासूनच करून घेतले असते. 
पण आम्ही असत्यावर सत्याद्वारे प्रहार करतो की, ज्या मुळे असत्याचे 
डोके चांगले ठेचले जाते. लोक हो! तुम्ही जी काही बकवास करता, 
त्याबद्दल विनाशाशिवाय तुमच्या हाती काहीच येणार नाही. 
आकाशांमध्ये व जमीनीवर जो कोणी आहे, सर्व त्याचीच एकट्याची 
मिळकत आहे. आणि त्याच्या दरबारात ज्यांना निकटता प्राप्त आहे, ते 
स्वतःला मोठा समजत नाहीत आणि हा मर्तबा मिळाल्यावर 
अल्लाहच्या उपासनेत कशाही प्रकारे सुस्ती करीत नाहीत. 

उलट, रात्रंदिवस अल्लाहच्या पवित्रतेसह गुणगान करण्यात असे मग्न 
राहतात की उपासना करण्यात त्यांना कधी थकवा येत नाही. 

















. काय तरीही त्यांना आवश्यकता वाटली की, जमीनीतून उपास्ये (देवी- 


देवता) उभे केले. धरतीच्या पोटातून निघणारी ही निर्जीव दैवते यांना 
जिवंत करू शकतील? 

अल्लाहशिवाय आकाश व जमीनीत कोठेही या उपास्यांचे अस्तित्व 
असते तर आपसात त्यांचा संघर्ष झाला असता. पण अल्लाह या 
ऐबापासून मुक्‍त आणि पवित्र आहे की, त्याच्यासोबत आणखी एखादा 
उपास्य असावा. वास्तविक तो एकटाच अर्श (ईश सत्ताकेंद्रा चा 
स्वामी आहे. अशा गोष्टींपासून तो पवित्र आहे ज्या हे लोक बोलतात. 
अल्लाह जी काही कारवायी करतो, त्याबद्दल कोणीही त्याला जवाब 
विचारू शकत नाही, परंतु अल्लाहच्याशिवाय जो कोणी आहे त्या 
सर्वांना अवश्य विचारले जाईल. 

काय, तरीही त्यांनी, अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांना उपास्य बनवून घेतले? 
तुम्ही त्यांना सांगा की, अशी विचित्र हरकत करण्याबद्दल आपले 
एखादे प्रमाण किंवा पुरावा सादर करा. तुम्ही त्यांना हेही सांगा की, 
माझ्या जवळ हा हुकूम नामा आला आहे यात आणि माझ्या पूर्वी जे 
बोध पत्र पाठविले गेले होते त्यात कोठेही अल्लाहशिवाय दुसऱ्या 
कोणाला उपास्य बनविण्याची मुळीच अनुमती नाही. परंतु त्यांच्यापैकी 
बहुतेक जण असे आहेत जे सत्य जाणत नाहीत व सांगितल्यावर 
दुर्लक्ष करून टाळतात. 





























21. अंबिया 386 पारा 17 














25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


न्न 


32. 


33. 


तुमच्या पूर्वी आम्ही जेव्हा जेव्हा एखाद्याला पैगंबर बनवून पाठविले; 
प्रत्येकाला वहीद्वारे हा आदेश देत राहिलो की, माझ्याशिवाय कोणीही 
उपास्य होण्याच्या लायकीचा नाही. म्हणून फक्त माझीच उपासना 
करा. 

(आणि मर्यादा पार झाली) जेव्हा त्यांनी ही बकवास केली की, 
अल्लाहच्या ठिकाणी जे प्रतिष्ठीत दास (बंदे) आहेत. रहमानची संतती 
आहे. वास्तविक अल्लाह या दोषापासून पवित्र आहे. 

असे निकटतम व प्रतिष्ठित बंदे देखील अल्लाहच्या ठिकाणी पुढे 
होऊन काही बोलण्याचे साहस करू शकत नाही, उलट, अल्लाहच्या 
हुकूमानुसार आचरण करणे हीच त्यांची विशेषता आहे. 

त्यांच्यापूर्वी व नंतर जे काही होत आहे, ते केवळ अल्लाहच जाणतो 
आणि हे अल्लाहचे निकटचे व प्रतिष्ठा प्रात दास असले तरी 
अल्लाहच्या मर्जी विना एखाद्याची शिफारस करण्याचा त्यांना काहीच 
अधिकार नाही. उलट ते स्वतःही अल्लाहच्या दहशती मुळे भयभीत 
होऊन थर थर कांपत राहतात. 

आणि त्यांच्यापैकी कोणी एकही असे सांगेल की, अल्लाहशिवाय मी 
देखील उपासनीय बनलो आहे, तर अशाला आम्ही जहन्नममध्ये 
फेकून देऊ. आणि जुलमी लोकांकरीता आम्ही अशीच सजा तजवीज 
केली आहे. 

काय, इन्कार करणाऱ्यांच्या एवढेही ध्यानात आले नाही की, जमीन व 
आकाश परस्पर एकसंघ होते, मग आम्ही यांना मोकळे केले आणि 
पाण्याद्वारे प्रत्येक वस्तूला जीवन प्रदान केले, काय तरीही हे लोक 
ईमान कबूल करणार नाहीत? 




















. आणि जमिनीत आम्ही मोठ्या भारी वजनाच्या पर्वतांना मेखां (खूटयां) 


प्रमाणे गाडले की, जमीन मानवांसह लूढकून जाऊ नये; आणि 
जमीनीवर आम्ही विशाल मार्गही बनविले. यासाठी की लोकांना 
आपल्या मंजिल पर्यंत मार्ग लाभावा. 

आणि आम्ही आकाशाला सुरक्षित छत बनविले. (एवढी मोठी) निशाणी 
असतांनाही हे लोक दुर्लक्ष करून टाळतात. 

आणि अल्लाहच आहे, ज्याने रात्र व दिवसाचा क्रम जारी केला. सूर्य 
आणि चंद्रालाही त्यानेच निर्माण केले. प्रत्येक आपल्या घेऱ्यात व 




















21. अंबिया 387 पारा 17 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4 


ली 


कक्षेत फिरत आहे. 

तुमच्या पूर्वीही आम्ही कोणत्याही मानवाकरिता सदा जीवंत राहण्याचा 
फैसला केला नाही. तर काय तुम्ही मृत्यू पावाल, तर हे नेहमी 
(जिवंत) राहतील? 

प्रत्येक जीव धारीला मृत्युचा स्वाद चाखायचाच आहे आणि आम्ही 
तुम्हाला सर्व प्रकारे चांगल्या-वाईट अवस्थेत टाकून तुमची कसोटी 
घेऊ. आमच्याचकडे तुम्हा सर्वांना परतून यायचे आहे. 

या इन्कारी लोकांची जेव्हा जेव्हा तुमच्यावर नजर पडते, तेव्हा 
आपल्या वाहयातपणाचे प्रदर्शन करतात, आणि तुमच्या बोलण्याला 
थट्टेत उडवून लोकांना सांगतात की, हेच आहे ते, जे तुमची उपास्ये 
निकम्मे, असल्याचे सांगतात, वास्तविक स्वतः या असभ्य लोकांची 
दशा अशी आहे की, रहमानच्या स्मरणाचा इन्कार करतात. 

मानव उतावळी निर्मिती आहे. लोकांनो! आम्ही आता थोडयाच वेळात 
तुम्हाला निशाण्या दाखवून देऊ. आपल्या जीवनाचा परिणाम पाहण्या 
साठी तुम्हाला घाई करण्याची आवश्यकता नाही. 

तरीही उत्तर देतांना हे लोक म्हणतात की, अजाबची ही धमकी 
केव्हा पूर्ण होईल. (सांगा) जर तुम्ही खरे आहात. 

अरेरे! इन्कार करणाऱ्यांना त्या वेळेची जाणीव होईल तर किती बरे 
होईल, जेव्हा अजाब त्यांच्या शिरावर येऊन कोसळेल आणि त्यांच्या 
तोंडाकडून व पाठीकडून अग्नी-वर्षाव केला जाईल. तेव्हा ती आग 
रोखू शकणार नाहीत आणि कोठूनही त्यांना मदत प्राप्त होऊ 
शकणार नाही. 

परंतु अचानक ही स्थिती त्यांना प्राप्त होणे खात्री पूर्वक आहे. हे 
लोक अचंबा करीत राहतील आणि अजाब (अल्लाहच्या प्रकोपा) ला 
हटविण्याची ताकद त्यांच्यात मुळीच नसेल. एवढेच नव्हे तर थोडया 
मुदतीकरीता अजाबमध्ये ढील किंवा त्यापासून सवड प्राप्त करणेही 
त्यांना अशक्य होईल. 
































. तुमच्यापूर्वी आम्ही जेवढे देखील पैगंबर पाठविले; प्रथम तर त्यांच्या 





विरोधकांनी त्यांच्या बोलण्याला थट्टा मस्करीत उडविले. परंतु शेवटी 
अशी वेळ निश्‍चित आली की, ज्या परिणामाला त्यांनी थट्टेत उडविले 
होते त्यानेच त्यांना घेरा टाकून मृत्युच्या मुखात ढकलून दिले. 























21. अंबिया 388 पारा 17 








42. तुम्ही त्यांना विचारा की, रात्री किंवा दिवसा, रहमानतफे कधी एखादे 
संकट अचानक तुमच्यावर कोसळले तर काय तुमचे रक्षण दुसरा 
कोणी करू शकतो? परंतु खरी गोष्ट अशी की, हे लोक आपल्या 
पालनकर्त्याच्या उपदेश-पत्रास ध्यानात आणू इच्छित नाही. 

43. काय आमच्या शिवायही त्यांची आणखी इतर उपास्ये आहेत, जे 
त्यांचे रक्षण करू शकतात? नाही, कदापी नाही. उलट ते स्वतःच 
आपली मदत करू शकत नाही आणि अशा लोकांची आमच्या 
दरबारात काहीच लायकी नाही. 

44. किंबहुना आम्ही त्यांना व त्यांच्या बाप दादांना एका ठराविक मुदती 
पर्यंत जीवन सामुग्री दिली दीर्घ आयुष्य पार पडल्या नंतरही सत्य 
त्यांच्या ध्यानी येऊ शकले नाही. काय त्यांना दिसून येत नाही की, 
जमीनीला आम्ही चोहीकडून त्यांच्यावर घटवित आलो आहोत व 
जमीन त्यांच्यावर तंग (संकुचित) होत आहे. तेव्हा काय आताही काही 
शक्यता बाकी आहे की, हे वरचढ (प्रभावशाली) होतील? 

45. तुम्ही सांगा, आकाशातून उतरलेल्या आदेशानुसार मी तुम्हाला 
खबरदार केले. आता जे बहीरे आहेत, त्यांना अल्लाहच्या या 
आदेशांपासून सावध केले जावे, तर ते केव्हा ऐकणार आहेत? 

46. जर तुमच्या पालनकर्त्याच्या अजाब (शिक्षा-यातना) ची हलकीशी 
झुळुकही यांना स्पर्श करील तर ओरडू लागतील की, अरेरे! हाय 
आमचे दुर्भाग्य की, आम्हीच अत्याचारी होतो! 

47. कियामतीच्या दिवशी आम्ही न्यायाचा तराजु सर्वासमोर ठेवू की, 
कोणत्याही जीवधारीवर कोणत्याही बाबतीत अन्याय होणार नाही 
आणि एखादी बाब राईच्या दाण्या इतक्या वजनाची असेल तरीही 
तिला समोर आणू आणि हिशोब घेण्यासाठी आम्ही एकटेच पुरेसे 
आहोत. 

48. आणि आम्ही मूसा (अ.) व हारून (अ.) यांना सत्य व असत्यात फरक 
करणारा ग्रंथ प्रदान केला होता ज्यात मोठे दिव्य तेज आणि बोध 
होता. त्या सर्व लोकांकरीता, जे अल्लाह समोर हजर होण्यास भीत 
असावेत. 

49. जे आपल्या पालनकर्त्याचे, न पाहता (असे) भय राखतात (की त्यांचे 
मन वितळू लागते) आणि कियामतीची वेळ येईल या विचाराने ते थर 









































21. अंबिया 389 पारा 17 














50. 


न्न 


5 


5 


1२) 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


थर कांपू लागतात. 

आणि हा बोध ग्रंथ मोठा बरकतीचा व समृद्धशाली आहे, ज्याला 
आम्ही अवतरीत केले आहे. तर काय तुम्ही यापासून ही अजाण बनून 
फिरत राहता? 


.आणि यापूर्वी आम्ही इब्राहीम (अ.) ला त्याच्या प्रत्येक कामात योग्य 


मार्गदर्शन प्रदान केले आणि त्याला चांगल्या प्रकारे जाणणारे तर 
आम्हीच आहोत. 





. जेव्हा इब्राहीम (अ.) आपल्या पित्यास व आपल्या जमातीच्या लोकांना 


म्हणाले की, हे (काय काल्पनिक आकाराच्या आपल्याच हातांनी) 
मूर्त्या तयार करून त्यांची ध्यान-धारणा करण्यात मग्न आहात? 

त्या लोकांनी उत्तर दिले आम्ही आपल्या पूर्वजांना (वाड वडीलांना) 
यांची भक्ति-ठपासना करतांना पाहिले आहे. म्हणूनच आम्ही देखील 
असेच करतो. 

इब्राहीम (अ.) यांनी त्यांना ठणकावून सांगितले की, तुम्ही व तुमचे 
वाड वडील उघड मार्गभ्रष्टतेत आहात. 

(इब्राहीम अ. यांच्या हिम्मती व दिलेरीला पाहून ते लोक शरमिंदा 
होऊन) म्हणाले की, काय तुम्ही खरे बोलत आहात की, आमची 
मस्करी करीत आहात? 

इब्राहीम (अ.) म्हणाले, (हे नादान लोकांनो! मस्करी कशी? खरे 
पाहता) तुम्हा सर्वाचा पालनहार तोच आहे, जो समस्त आकाशांचा व 
जमीनीचा पालनकर्ता आहे; ज्याने या सर्वांना निर्माण केले आणि 
यावर मी तुम्हासमक्ष साक्ष देतो. 

आणि अल्लाह ची शपथ, जेव्हा तुम्ही इथून पाठ फिरवून (मेळाव्यात 
भाग घेण्यास) जाल, तेव्हा तुमच्या या उपास्यांची फार वाईट दशा 
करून दाखविन. 

मग काय, इब्राहीम (अ.) यांनी समस्त मूर्त्याची तोड फोड करून 
त्यांचे तुकडे करून टाकले, मात्र त्या मूर्त्यापैकी जी मोठी मूर्ति होती, 
तिला सोडून दिले, यासाठी की इब्राहीम (अ.) ने त्या लोकांना 
आपल्याकडे आकर्षित करू शकावे. 

(मेळाव्याहून परत आल्यावर लोकांनी आपल्या निर्जीव उपास्यांची ही 
अवस्था पाहिली तेव्हा) ओरडू लागले की, आमच्या दैवतांची ही दशा 












































21. अंबिया 390 पारा 17 














60. 


6 


कळ 


62. 


63. 


64. 


65. 


6 


छत 


67. 


68. 


69. 


70. 





कोणी केली. निश्‍चित तो कोणी जुलमी मनुष्य आहे. 

काही लोक म्हणू लागले की, आम्ही एका तरूणाबाबत ऐकले आहे, 
ज्याला इब्राहीम (अ.) म्हणतात. तो यांच्याबद्दल नेहमी अपमानकारक 
(गोष्टी) बोलत असतो. 


. शहराच्या जबाबदार लोकांनी हुकूम जारी केला की, सर्व लोकांच्या 


समोर त्याला पकडून आणले जावे, कारण जी काही घटना घडली 
तिची सर्वासमोर जाच-पडताळ व्हावी. 

(जेव्हा इब्राहीम अ. यांना लोकांच्या गर्दी पुढे आणले गेले) तेव्हा 
त्यांना विचारले गेले, हे इब्राहीम (अ.)! काय तुम्ही आमच्या दैवतांशी 
ही हरकत केली आहे. 

इब्राहीम (अ.) ने फर्माविले की, कदाचित यांच्यापैकी जो मोठा आहे 
त्यानेच ही हरकत केली असावी. जर हे बोलत असतील तर तुम्ही 
त्यांनाच विचारा. 

तेव्हा सर्वानी आपल्या मनात इब्राहीम (अ.) चा पुरावा (खरा) जाणला 
आणि मनातल्या मनात बोलू लागले, खरोखर तुम्ही स्वतःच जुलमी 
आहात. 

इब्राहीम (अ.) यांच्या या बोलण्यावर सर्वांच्या माना खाली झाल्या व 
सर्वांचे चेहरे उतरले आणि फार लज्जित होऊन म्हणाले, हे इब्राहीम 
(अ.)! हे तर तुम्ही ही जाणता की, हे बोलत नाही. 


. तेव्हा इब्राहीम (अ.) यांनी फर्माविले की अल्लाहशिवाय तरीही त्यांची 


पुजा करता, जे तुम्हाला काही नफाही देऊ शकत नाही आणि 
तुम्हाला काही नुकसानही पोहचवू शकत नाही. 

धिःक्कार असो तुमचा! अरे, अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांची पूजा का म्हणून 
करता? काय तुमची मती भ्रष्ट झाली आहे? 

जमावातले लोक ओरडून म्हणाले की, जर तुम्हाला काही करायचे 
आहे तर आपल्या उपास्यांच्या अपमानाचा बदला (सूड) घेण्यासाठी 
इब्राहीम (अ.) ला आगीत टाकून जिवंत जाळा. 

आम्ही आपला आदेश जारी केला, हे अग्नि! तू इब्राहीम (अ.) करीता 
सलामती पूर्वक थंड हो. 

इब्राहीम (अ.) ला आपल्या डाव पेचात ठार करण्याचा त्यांचा इरादा 
आम्ही मातीत मिळवून असफल केला. 

















21. अंबिया 391 पारा 17 














71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


आम्ही इब्राहीम (अ.) आणि लूत (अ.) यांना ही सलामती पूर्वक तेथून 
बाहेर काढले आणि त्या जमीनीकडे त्यांना पाठविले जिच्या इलाक्यात 
आम्ही समस्त जगातील लोकांकरीता समृद्धी (बरकत) राखली आहे. 
आणि आम्ही इब्राहीम (अ.) ला इसहाक (अ.) प्रदान केला आणि 
याकूब (अ.) सारखा नातू ही बक्षीस म्हणून दिला आणि यांच्यापैकी 
प्रत्येकाला आम्ही सत्कर्म व सुधारणा करणारा बनविले. 

या सर्वांना आम्ही अशा थाट-वैभवाचे पेशवा व मार्गदर्शक बनविले 
की, आमच्या हुकूमानुसार लोकांना सन्मार्गावर चालवित आणि आम्ही 
त्यांना भल्या व चांगल्या कामांना पार पाडण्याची वही पाठविली होती; 
आणि नमाज कायम करण्याचा व जकात देण्याचा आदेश दिला 
आणि हे लोक फक्त आमची उपासना व बंदगी करणारे होते. 

आणि लूत (अ.) यांना आम्ही समंजसपणा व ज्ञान प्रदान केले होते 
आणि त्या वस्तीपासून आम्ही त्यांची सुटका केली जी अघोरी कृत्यं 
करीत होती. निश्‍चितच त्या वस्तीचे लोक मोठे दुराचारी व 
अवज्ञाकारी होते. 

आणि लूत (अ.) यांना आम्ही आपल्या कूपेत दाखल केले. खात्रीने ते 
मोठे सुधारणावादी आणि मोठे नेक व सदाचारी मनुष्य होते. 

आणि यांच्या पूर्वीचे पैगंबर नूह (अ.) यांचा किस्सा (वृत्तांत) ही स्मरण 
करण्या योग्य आहे. जेव्हा त्यांनी आमच्या जवळ दुआ (प्रार्थना) केली, 
आम्ही त्यांची करूणामय हाक कबूल केली. मग मोठ्या भयानक व 
दुःखदायक परिस्थितीतून आम्ही त्यांची व त्यांच्या साथी दारांची 
सुटका केली. 

आणि आम्ही नूह (अ.) यांना मदत केली त्या जमातीच्या मुकाबल्यात, 
जी आमच्या आयतींना खोटे ठरवित राहिली. अशा दुराचारी 
जनसमूहाला आम्ही एकत्र बुडवून ठार केले. 

आणि दाऊद (अ) व सुलैमान (अ.) चा किस्सा फार चांगला आहे. 
जेव्हा ते दोघे एका शेतीचा फैसला करीत होते, त्या शेतीमध्ये दुसऱ्या 
जमातीच्या शेळया-मेंढयाचा कळप (झुंड) घुसला आणि त्याने शेतातले 
पीक चरून, पाया खाली तुडवून त्याची नास धूस केली आणि आम्ही 
त्यांच्या निर्णयाचे अवलोकन करीत होतो. 

या फेसल्या बाबतीत अधिक भलाईचा पैलू आम्ही सुलेमान (अ.) च्या 



























































21. अंबिया 392 पारा 17 














ध्यानात आणला आणि प्रत्येकाला फैसला करण्याची कुवत व ज्ञान 
प्रदान करणारे आम्हीच होतो आणि आम्ही दाऊद (अ.) यांच्या बरोबर 
पर्वतांना व पक्ष्यांना तस्बीह (अल्लाहच्या पवित्रतेसह त्याची स्तुति- 
प्रशंसा) करण्यास लावले. अर्थात एवढे मोठे काम आम्हीच करू 
शकतो. 

80. आणि आम्ही दाऊद (अ.) यांना युद्धाचा पोषाख (चिलखत) बनविण्याचे 
ज्ञान व हुनर शिकविला होता, यासाठी की, लढाईच्या प्रसंगी 
शरीराचा बचाव करण्याचे साधन हाती लागावे. तर काय अल्लहच्या 
या देणगीबद्दल तुम्ही आभारही मानणार नाहीत? 

. आम्ही वादळी (तुफानी) वाऱ्यांना सुलैमान (अ.) च्या हुकुमा अधीन 
केले होते की, सुलैमान (अ.) च्या हुकूमानुसार ते वाहत होते त्या 
जमीनीकडे, जिच्यांत आम्ही समृद्धीचे भांडार ठेवले होते, आणि आम्ही 
प्रत्येक चीज वस्तूचे जाणकार आहोत. 

82. आणि आम्ही काही सैतानांनाही त्यांच्या अधीन केले होते ते 
त्यांच्यासाठी समुद्रातून खजीने काढण्यासाठी बुडया मारत आणि या 
शिवायही इतर कामे ते करीत. त्यांचे रक्षण करणारे व देखभाल 
करणारे आम्हीच होतो. 

83. आणि अय्यूब (अ.) चा अहवाल ही सांगा जेव्हा दुआ करतांना त्यांनी 
आपल्या पालनकर्त्या रबला विनंती केली की, मला रोगांनी घेरले 
आहे आणि तूच सर्वात जास्त दया करणारा आहे. 

84. त्यांची दुआ फर्याद आम्ही कबूल केली व त्यांना रोग-मुक्‍त केले. 

आणि त्यांच्या सर्व दुःख वेदना दूर केल्या आणि त्याची घर-गृहस्थी 

आम्ही त्यांना परत केली आणि तेवढेच आणखी जास्त त्याला दिले 
ही आमची खास दया व कृपा होती. आणि बन्दगी (उपासना) 
करणाऱ्यांकरीता यात मोठा बोध आहे. 

.आणि इस्माईल (अ.) व इदरीस (अ.) आणि जूलकिफल यांचा ही 

उल्लेख करा. यापैकी प्रत्येक मनावर मोठा ताबा ठेवणारे व फार फार 
संयम राखणारे होते. 

86. या सर्वांना आम्ही आपल्या कूपा छत्रात दाखल केले. निःसंशय हे सर्व 
मोठे सुधारणावादी व नेक लोक होते. 

87. आणि मासेवाल्याचीही आठवण करून द्या जेव्हा ते रूसून व नाराजीने 








8 


ली स 











8 


3) 























21. अंबिया 393 पारा 17 














88. 


89. 


90. 


9 


ज्य 


9 


1२) 


93. 


94. 


निघाले व विचार केला की, आम्ही या पुढे त्यांना आणखी एखाद्या 
कसोटीत टाकणार नाही. तेव्हा अंधःकारात आम्हाला हाक दिली की, 
हे अल्लाह! निश्‍चितच तुझ्या शिवाय दुसरा कोणी उपास्य नाही. तू 
सर्व प्रकारच्या ऐब-त्रुटी पासून मुक्‍त व पवित्र आहे निःसंशय मी 
स्वतःच दोषी आहे. 

मग आम्ही त्याची फरयाद कबूल केली आणि दुःखापासून त्याची 
सुटका केली आणि ईमान धारकांना आम्ही अशाच प्रकारे मुक्‍त करीत 
असतो. 

आणि जकरिया (अ.) यांचा वृत्तांत ही स्मरणात ठेवण्या सारखा आहे, 
जेव्हा त्यांनी आपल्या पालनकर्त्याजवळ दुआ केली की, हे माझ्या 
पालनकर्त्या! मला एकटे सोडू नकोस आणि सर्व वाससांपेक्षा तूच 
उत्तम वारस आहे. 

तेव्हा, आम्ही त्यांची प्रार्थना स्वीकारली आणि त्यांना यहया (अ.) 
नावाचा पुत्र प्रदान केला आणि म्हातारपणात त्यांच्या पत्नीला संतती 
होण्या योग्य बनविले. निश्‍चितच हे सर्व लोक भलाईच्या कामांसाठी 
धावून जात असत आणि आम्हाला आशा व भय राखून मोठ्या 
आवडीने प्रार्थनेत पुकारीत असत, आमच्याशी असलेल्या लगाव व 
भिती मुळे त्यांची मने वितळून जात. 














.आणि त्या आदर्श स्त्रीचा (मरयमचा) ही उल्लेख करा, जिने आपल्या 


शील-पवित्रयाचे पूर्णपणे रक्षण केले आणि नेहमी शुद्ध-पवित्र राहिली. 
आम्ही तिच्यात आपली आत्मा फुकली आणि आम्ही त्या स्त्रीला व 
तिच्या पुत्राला समस्त जगांकरीता एक बोध-चिन्ह बनविले. 





.हे लोकांना! निश्‍चितच तुम्हा सर्वांचा समुदाय एक मात्र समुदाय आहे 


आणि मौ तुम्हा सर्वांचा एकमेव पालनहार आहे. तेव्हा आता तुम्ही 
फक्त माझीच आराधना व उपासना करा आणि माझेच आज्ञा पालन 
करा. 

परंतु त्यांनी आपल्या धर्माचे आपसात तुकडे तुकडे करून टाकले. 
शेवटी सर्वांना आमच्याच जवळ यायचे आहे. 

तेव्हा जो कोणी सत्कर्म करीत राहील व आमच्यावर ईमान राखत 
असेल तर अशा कोणत्याही मनुष्याची मेहनत आम्ही वाया जाऊ देणार 
नाही आणि त्याच्या नेकी व ईमानाला आम्ही लिहून ठेवित आहोत. 





























21. अंबिया 394 पारा 17 














95. आणि ज्या एखाद्या वस्तीच्या लोकांना आम्ही नष्ट करून टाकले 
आहे, त्यांना पुन्हा याजगात परत येण्यास आम्ही रोक लावली आहे 
की, तो या ठिकाणी परत येऊ शकणार नाहीत. 

96. येथ पावेतो की 'याजूज माजूज' खुले सोडले जातील आणि ते 
प्रत्येक उंची वरून निघुन समोर येतील. 

97. मग सत्य-वचन पूर्ण होण्याची संधी जवळ येईल. तेव्हा इन्कार 
करणाऱ्यांचे डोळे दहशती मुळे फाटुन उलट पलट होतील आणि 
ओरडू लागतील की, अरेरे! काय आमची बदनशीबी की, या 
दिवसाच्या येण्या विषयी आम्ही गाफील राहिलो. खरे सांगायचे तर 
आम्ही स्वतःच आपल्यावर जुलूम करून घेतला आहे. 

98. आजच्या दिवशी तुम्ही आणि तुमची खोटी दैवते, ज्यांची अल्लाह 
शिवाय तुम्ही बंदगी करीत होते, सर्वच्या सर्व जहन्नमचे इंधन बनाल 
आणि तुम्हा सर्वांना तेथेच जावायचे आहे. 

99. जर खरोखर हे तुमचे उपास्य व पूजा करण्यास योग्य असते तर 
यांना जहन्नममध्ये का आणले गेले असते तुम्ही व तुमची खोटी 
उपास्यें, सर्वांनाच इथे नेहमी अजाब भोगण्यासाठी राहायचे आहे. 

॥00.जहन्नममध्ये आरडा ओरड आणि चित्कारचा असा गोंगाट होईल 
त्यात काहीही ऐकू येणार नाही. 

॥01.ज्या लोकांनी नेकी (सत्कर्मी करण्यात बाजी मारली, आमच्यातफे 
त्यांची मेहनत कबूल केली जाईल. तेव्हा असे लोक जहन्नमपासून 
दूर ठेवले जातील. 

102.सदाचारी लोकांच्या राहण्याची जागा इतकी सुरक्षित असेल की, 
जहन्नमचा कशाही प्रकारचा खटका किंवा चाहूल त्यांच्यापर्यंत 
पोहचणार नाही. आणि त्यांना अशी जन्नत लाभेल, जिथे ते 
नेहमीकरीता मनपसंत ऐश आरामात राहतील. 

॥03.कोणत्याही भयंकर घटना किंवा प्रसंगाचा त्यांच्यावर कधीही परिणाम 
होणार नाही की, ज्यामुळे त्यांनी उदास व दुःखी व्हावे. फरिश्ते त्यांचे 
स्वागत करीत असतील. हाच तो दिवस, ज्याचा तुमच्याशी वायदा 
केला जात होता. 

104.तो दिवस असा असेल की, आम्ही आकाशाला लपेटून घेऊ ज्या प्रमाणे 
एखादा लिहिलेला दस्तावेज गुंडाळला जातो. आणि ज्याप्रकारे आम्ही 



































21. अंबिया 395 पारा 17 

















पहिल्यांदा सृष्टीतील निर्मितीला निर्माण केले होते तर दुसऱ्यांदा पुन्हा 
निर्माण करून दाखवू. या वचनाची जबाबदारी आमची; आणि हे वचन 
आम्ही निश्‍चित पूर्ण करून दाखवू. 

॥05.आम्ही जबूर या ग्रंथात बोध उपदेशा नंतर लिहिले होते की, 
जन्नतच्या जमीनीचे वारसदार माझे नेक बंदे असतील. 

॥06.यात एक माठी वार्ता आहे बंदगी (अल्लाहची उपासना व 
आज्ञापालन) करण्याऱ्यांकरीता. 

107.आणि हे पैगंबर (स.) आम्ही, तुम्हाला समस्त विश्‍वांकरीता रहमत 
(अल्लाहची कृपा) बनवून पाठविले आहे. 

108.तुम्ही सांगा, माझ्याकडे जे वही पाठविले गेले आहे, त्याचा खुलासा 
असा की, तुम्हा सर्वांचा ईश्वर केवळ एकमेव ईश्‍वर (अल्लाह) आहे. 
तर काय, तुम्ही हा हुकूम मान्य कराल? 

॥09.तरीही जर या लोकांनी आमच्या या आदेशाकडे पाठ फिरविली तर 
तुम्ही सांगून टाका मी तुम्हाला योग्य ती खबर पोहचविली आहे 
आणि मला नाही माहित की तुमच्याशी जो वायदा केला गेला आहे, 
तो जवळ आहे किंवा तो पूर्ण होण्यास आणखी काही काळ बाकी 
आहे. 

110.निःसंदेह, तुम्ही जाहीर करा किंवा लपवा, अल्लाह प्रत्येक गोष्ट 
चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

॥11.आणि मी हे नाही सांगू शकत की, हे वचन पूर्ण होण्याची वेळ 
येण्यात, जो काही उशीर होईल, त्यात तुमची कसोटी घेतली जाईल 
किंवा तुम्हाला आपला सुधार करून घेण्याकरीता एक वेळपर्यंत ढील 
दिली गेली आहे. 

॥12.पैगंबर वारंवार दुआ (प्रार्थना) करतात की, हे माझ्या पालनकर्त्या! 
सचोटीपूर्ण फैसला सादर कर, आणि लोकांनो! तुम्ही जी काही 
बकवास करता, तिच्या मुकाबल्यात आमच्या मेहेरबान रबची मदत 
आम्हाला फार पुरेशी आहे. 























22. अल-हज्ज 396 पारा 17 














न्न्के 


22. अल-हज्ज 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 78 आयती आणि 10 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे मानवांनो! आपल्या पालनकर्त्याचे भय राखा एका निर्धारीत वेळेवर 


मोठा भयंकर भूकंप आता येण्यातच आहे, जो मोठा जबरदस्त असेल. 


. त्या दिवशी जेव्हा तुम्ही तो भूकंप पहाल, तेव्हा दूध पाजणारी प्रत्येक 


आई आपल्या दुध पिणाऱ्या बाळाला विसरून जाईल आणि प्रत्येक 
गर्भवती स्त्रीचा गर्भपात होईल आणि तुम्ही पहाल की, लोक मदहोश 
होऊन त्यांना चक्कर येत असतील. वास्तविक ते नशेत नसतील, 
परंतु त्या दिवशी अल्लाहचा अजाब (शिक्षा-यातना) अतिशय सक्त 
असेल. 





. मनुष्यांपैकी काही जण असेही आहेत, जे अल्लाहच्या विषयी 


कसल्याही ज्ञानाशिवाय वाद विवाद करू लागतात, आणि शंका- 
संशयात मरदूद (धिःक्कारीत) बनविणाऱ्या प्रत्येक सैताना मागे चालू 
लागतात. 


. सैताना संबंधी हे अगदी निश्‍चित आहे की, जो कोणी त्यांच्याशी 


दोस्ती करून त्याचा जोडीदार बनला, तर सैतान त्याला बहकावून 
त्याची वाट चुकविल आणि ओढून ताणून त्याला भडकत्या अग्नि- 
पथावर आणून सोडील. 


. हे मानवांनो! मेल्या नंतर पुन्हा जिवंत होण्याबद्दल जर कधी तुमच्या 


मनात शंका येईल तर जरा विचार करा की, आम्ही तुम्हाला 
पहिल्यांदा मातीपासून निर्माण केले, मग टपकणाऱ्या थेंबाचे रूप 
दिले, मग रक्‍ताचा गोळा (लोथडा) बनविले, नंतर मांस-बोटी बनविले 
कधी त्या मांस-बोटीला आकार दिला तर कधी आकार न देता अपुर्ण 
सोडले हे साफ साफ वर्णन आम्ही तुमच्याकरीता जारी करीत 
आहोत. याला विसरू नका मग तुम्हाला तुमच्या मातेच्या पोटात, 
आम्ही जो पर्यंत इच्छितो एक ठराविक मुदतीसाठी ठेवतो. या नंतर 
तुम्हाला मूल बनवून बाहेर काढतो, मग तुम्ही आपल्या तरूण वयाला 
पोहचता आणि तुमच्यापैकी कोणी तर तरूण वयातच मृत्यु पावतो 
आणि कोणी तर निकम्म्या वया पर्यंत (दीर्घ मुदतीसाठी) पोहचविला 




















22. अल-हज्ज 397 पारा 17 














10. 


। 


जी 


12. 


जातो; असा की, सर्व काही जाणून घेतल्या नंतर आता काहीच 
जाणत नाही. आणि तुम्ही हे ही पहा की, जमीन कोरडी पडली आहे. 
परंतु तिच्यावर आम्ही (पावसाचे) पाणी पाडताच तिच्यात पुन्हा चेतना 
निर्माण होऊन ती अशी फुगली की, ती सर्व प्रकारच्या नयन रम्य 
वनस्पती व शोभा सजावटीच्या वस्तूंचे जोडे उगविण्या योग्य झाली 
आहे. 


. आता प्रत्येकाने ध्यानात घेतले पाहिजे की, अल्लाह सत्य आहे आणि 


यात मुळीच शंका नाही की, तोच मृतांना जिवंत देतो आणि तो सर्व 
काही करण्याचे सामर्थ्य राखतो. 


. आणि कियामतीची घटका आल्याशिवाय राहणार नाही यात किंचित 





मात्र शंका नाही आणि त्या दिवशी अल्लाह त्या सर्वाना दुसऱ्यांदा 
जिवंत करून, उठवून उभे करील, जे कबरीमध्ये आहेत. 


. लोकांपैकी कोणी असा आहे की, त्याला ज्ञान नाही, त्याच्याजवळ 


मार्ग नाही आणि दिव्य प्रकाशाचा ग्रंथ नाही तरीही अल्लाहच्या 
बाबतीत वादविवाद करू लागतो. 





. ताठ मान करून उडया मारतो व उत्पात माजवितो यासाठी की 


अल्लाहच्या मार्गावर चालणाऱ्यांना मार्गभ्रष्ट करावे अशा मनुष्याकरीता 
या जगात ही अपमान आहे आणि कियामतीच्या दिवशी आम्ही त्याला 
आगीचा अजाब चाखवू. 

ही सजा आहे त्या वाईट कर्माची, ज्यांना तू आपल्या हातांनी या 
आधीच पाठविले होते आणि निःसंदेह अल्लाह आपल्या दासांवर 
जुलूम करणे कधीही पसंत करीत नाही. 





. लोकांपैकी कोणी तर असाही आहे की, किनाऱ्यावर उभा अल्लाहची 


बंदगी करतो. जर काही लाभ प्राप्त झाला तर थोडा वेळ समाधान 
मानतो, परंतु कसोटीत टाकला गेला तर उलट पाऊली तोंडघशी 
पडून परत फिरतो. तेव्हा त्याला ना दुनिया मिळाली, ना आखिरत. हे 
अगदी उघड नुकसान आहे. 

अल्लाहच्या बंदगी व उपासनेपासून दूर पळाला, तर दुसऱ्यांना दुआ- 
प्रार्थना करू लागला; आणि ते ही अशांना जे त्याला नुकसान तर 
पोहचवू शकत नाही आणि फायदा ही पोहचवू शकत नाही. तेव्हा 
असा मनुष्य फार दुरच्या मार्गभ्रष्टतेत जाऊन पडला. 























22. अल-हज्ज 398 पारा 17 














13. त्याने दुआही अशाजवळ केली की, ज्यांच्यापासून लाभापेक्षा 
नुकसानच जास्त जवळचे आहे. किती वाईट असा सहाय्यकर्ता व 
किती वाईट असा सोबती. 

14. ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले व सत्कर्म करीत राहीले. त्यांना 
अल्लाह अशा जन्नतींमध्ये दाखल करील, ज्यांच्या खाली झरे (प्रवाह) 
वाहत आहेत निःसंशय अल्लाह जेव्हा इरादा करतो तेव्हा ते काम पूर्ण 
करतो. 

15. ज्याने ही धारणा केली असावी की, या जगात व आखिरतमध्ये 
कोठेही अल्लाह त्यांना (पैगंबरांना मदत करणार नाही तर अशा 
मनुष्याने आकाशापर्यंत एक दोर तानावे आणि मग त्यास कापून 
टाकावे व पहावे की, त्याची ही युक्‍ती त्याचा क्रोध दूर करणारी ठरू 
शकते का? 

16. अशा प्रकारे आम्ही या कुरआनाच्या आयतींना खूप स्पष्टपणे उतरविले 
आहेत. खरोखर, अल्लाह ज्याला इच्छितो त्याला मार्गदर्शनाचा लाभ 
निश्‍चित होतो. 

17. ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले आणि जे यहूदी बनले किंवा साबई 
अथवा ख्रिश्‍चन किंवा अग्नि-पूजक किंवा मुश्रिक, तर या सर्वांच्या 
दरम्यान अंतिम फैसला तर अल्लाह कियामतीच्या दिवशी फर्माविल 
आणि यात मुळीच शंका नाही की, अल्लाह स्वतःच प्रत्येक गोष्टीवर 
साक्षी म्हणून हजर आहे. 

18. काय, तुम्ही विचार-चिंतन केले नाही की, आकाशांमध्ये व जमीनीवर 
जो कोणी आहे, अल्लाहच्या पुढे सजद्यात पडला आहे आणि सूर्य, 
चंद्र, तारे, पर्वत, झाड, प्रत्येक सजीव आणि बहुतेक मनुष्यही व 
कित्येक असेही आहेत ज्याना अजाबचा वायदा लागू पडला आणि हे 
ही लक्षात ठेवा की, अल्लाह ज्याला अपमानित व कवडी मोल करून 
टाकील तर त्याला दुसरा कोणीही मान प्रतिष्ठा देऊ शकत नाही. 
अल्लाहसाठीच अधिकार आहे; तो जे इच्छिल ते करील. (सजदा न) 

19. अल्लाहला सजदा करण्या व न करण्या मुळे मानव दोन समूहात 
विभागले गेले आणि आपल्या पालनकर्त्या रब बाबत भांडण तंटा करू 
लागले. तेव्हा जे लोक आज्ञा भंग करणारे आहेत व अल्लाहचे 
इन्कारी आहेत, त्यांच्या शिक्षेकरीता आगीचा पोषाख त्यांच्या 





























22. अल-हज्ज 399 पारा 17 














20. 


2 


ळक 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 





(शरीराच्या मापाचा) तयार केला गेला आहे; आणि त्यांच्या डोक्यांवर 
उकळते पाणी सोडले जाईल. 

सतत आगीच्या गरमी मुळे त्यांच्या पोटातील सर्व भाग पिघळून वाहून 
जाईल आणि कातडीही गळून पडेल. 





. आणि लोखंडाच्या मोठ मोठ्या हतोडयांनी त्यांच्या डोक्यांवर मारले 


जाईल. 

फार दम घुटल्यामुळे व दुःखामुळे जेव्हा ते जहन्नमच्या बाहेर निघुन 
पळण्याचा नुसता इरादा जरी करतील, तेव्हा ते आणखी जास्त आंत 
धसत जातील. त्यांना सांगितले जाईल की, चाखा आता आगीचा 
अजाब. 

निःसंदेह, ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले व सत्कर्म केले, अल्लाह 
जरूर त्यांना अशा जन्नतींमध्ये दाखल करील, ज्यांच्या खाली नहरी 
(प्रवाह. वाहत असतील. आणि त्यांना सोन्याची कांकणे व मोत्यांचे 
हार घातले जातील आणि त्या ठिकाणी त्यांचे कपडे रेशमाचे 
असतील. 

पवित्र कलिमा (वचना) चे त्यांना मार्गदर्शन लाभले होते आणि सर्वथा 
प्रशंसनीय (अल्लाह) च्या मार्ग दाखविला गेला होता. 

निःसंदेह, ज्या लोकांनी इन्कार केला व ज्यांनी अल्लाहच्या 
मार्गापासून लोकांना रोखले आणि आदरणीय मस्जिदीत जाण्यापासून 
ही रोखले, जिच्याजवळ राहणाऱ्या लोकांना आणि या मस्जिदीत 
बाहेरून येणाऱ्यांना आम्ही समान दर्जा दिला आहे. आमच्या या 
बयानानंतर ही या आदराच्या मस्जिदीत जोर-जुलूमाच्या आधारावर 
जो कोणी दीन (इस्लाम) च्या विरूद्ध काम करील, आम्ही त्याला 
दुःखदायक अजाब (शिक्षा-यातना) चाखवू. 

आणि जेव्हा आम्ही इब्राहीम (अ.) यांना बैतुल्लाह (काबा गृहा) ची 
ठीक ठीक जागा दाखवून दिली, या आदेशासह की, माझ्यासह 
कोणालाही सहभागी ठरवू नका आणि माझ्या या घराला तवाफ (फेरे) 
करणाऱ्या व कयाम (नमाजमध्ये उभे राहणे) करणाऱ्या रूकुअ 
करणाऱ्या (झुकणाऱ्या) आणि सजदा करणाऱ्यांकरीता पवित्र शुद्ध 
राखा. 

मानवांमध्ये हज्ज (यात्रे) चे ऐलान करा. मोठ्या आवडीने पायी चालत 



































22. अल-हज्ज 400 पारा 17 














28. 


29. 


3 


९0 


3 


पी 


32. 


33. 


34. 


येतील, आणि दुबळया सांडणी (उंटणी) वर बसून दूरदूरच्या इलाक्यां 
मधुन लोक येतच राहतील. 

यासाठी की ,आपल्या नफ्यांना स्वतःच्या डोळयांनी पाहून घ्यावे आणि 
हज्जच्या माहीत असलेल्या दिवसांमध्ये त्या पाळीव, चार पायाच्या 
जनावरांना अल्लाहच्या नावाने जिबह करावे, जे अल्लाहने प्रदान केले 
आहेत. यातून स्वतःही खा आणि गरीब, मोताद (गरजू) मागणाऱ्याला 
ही खायला द्या. 

मग आपली सर्व (मैल कुचेल) दूर करा व आपले नवस-मन्नत येथे 
पूर्ण करा; आणि या स्वतंत्र प्राचीन घराचा फेरा करा. 











. चांगले लक्षात असू द्या की, जो मनुष्य अल्लाहच्या नावाने (समर्पित) 


असलेल्या वस्तूची मान मर्यादा राखील तर त्याला आपल्या 
पालनकर्त्यासमोर चांगले फळ मिळेल आणि याच्यापूर्वी तुम्हाला जे 
वाचून ऐकविले गेले होते, त्या जनावरांना सोडून तुमच्यासाठी चार 
पायाची पाळीव जनावरे हलाल (वैध) केले गेले आहेत; तेव्हा आता 
तुम्ही मूर्त्याच्या गंदगी व अशुभतेपासून वेगळे व्हा आणि खोट्या व 
बनावटी गोष्टीपासून दूर रहा. 








. मुश्रिक लोकांपासून अलग होऊन केवळ एका अल्लाहचे व्हा. कधीही 


अल्लाह बरोबर दुसऱ्या कोणाला भागीदार बनवू नका आणि जो 
कोणी अल्लाहच्या सोबत दुसऱ्याला भागीदार करील त्याचे उदाहरण 
असे आहे की, जणू कोणी आकाशातून खाली पडला आणि खाली 
पडताच त्याला शिकारी पक्ष्यांनी लचके तोडून त्याची बोटी बोटी 
केली किंवा वेगाच्या वादळाने (तुफानाने) त्याचे तुकडे दूर नेऊन 
पसरवून दिले की, त्याचे नाव निशाणही उरले नाही. 

जो कोणी अल्लाहच्या निशाण्यांचा आदर करील तर हे मनाच्या ईश- 
भयाचे प्रतिक आहे. 

एका ठराविक मुदतीपर्यंत या चार पायांच्या जनावरांपासून लाभ प्राप्त 
करा मग त्याचे हलाल होण्याचे (बळी देण्याचे) स्थान बैतुल अतीक 
म्हणजे काबा शरीफच्या हद्दीपर्यंत आणा. 

आणि प्रत्येक उम्मत (जनसमुदाया) मध्ये आम्ही कुर्बानीची पद्धती 
जारी राखली. यासाठी की, अल्लाहने त्यांना खाण्याकरीता जे चार 
पायांचे पाळीव पशू प्रदान केले, त्यांची कुर्बानी (बलीदान) अल्लाहच्या 






































22. अल-हज्ज 401 पारा 17 








35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


नावाने द्यावी. आणि या जनावरांना जिबह करतेवेळी फक्त 
अल्लाहचेच नाव घ्यावे. तुम्हा सर्वाचा उपास्य तर एकमेव उपास्य 
(अल्लाह) आहे. तेव्हा तुम्ही सर्व त्याचे मुस्लिम (आज्ञाधारक) बनून 
रहा. आणि (हे पैगंबर स. तुम्ही) त्या लोकांना शुभ समाचार ऐकवा, 
नम्रतेने वागणाऱ्यांस. 

त्या लोकांची ही निशाणी आहे की, जेव्हा जेव्हा त्यांच्यासमोर 
अल्लाहचे नाव घेतले जाईल, तेव्हा त्यांची मने भयकंपित होतात, 
आणि जे संकट त्यांच्यावर कोसळते, त्यावर संयम राखून, मनावर 
ताबा ठेवतात व नमाज नियमितपणे अदा करतात आणि जी काही 
रोजी (आजिविका) आम्ही त्यांना दिली, त्यातून आमच्या मार्गात 
खर्चही करतात. 

तुमच्याकरीता अल्लाहच्या नावाचे, कुर्बानीचे उंट देखील अल्लाहचे 
निशाण (प्रतिक) ठरविले गेले आहेत. तुमच्यासाठी यात अनेक फायदे 
आहेत. तेव्हा त्यांना उभे करून बळी द्या आणि त्यांच्यावर फक्त 
अल्लाहचे नाव घ्या मग तेव्हा ते आपल्या कुशीवर पडतील तेव्हा 
त्यातून तुम्हीही खा आणि न मागणारे आणि बेचैन याचक, सर्वांना 
खायला द्या. किती लाभ दायक जनावरे आम्ही तुमच्या कामी लावले, 
यासाठी की, तुम्ही आमचे (उपकार जाणून) आभार व धन्यवाद माना. 
बळी दिलेल्या जनावरांचे मांस व रक्‍त अल्लाहला पोहचत नाही, परंतु 
तुमच्या मनातील आदर व हृदयाची श्रद्धा अल्लाहच्या दरबारात 
ताबडतोब पोहचते. किती चांगली चार पायांची जनावरे अल्लाहने 
तुमच्या ताब्यात दिली की, तुम्ही अल्लाहच्या नावाचा महिमा सांगावा 
आणि यासाठी की, अल्लाहने तुम्हाला सरळ मार्गावर चालण्याचे 
मार्गदर्शन केले आणि सत्कर्म करणाऱ्यांना शुभ समाचार सांगा. 
निःसंदेह, अल्लाह ईमान धारकांच्या शत्रूंना मागे हटविल्या विना 
राहणार नाही. खरी गोष्ट अशी की, सत्याचा इन्कार करणाऱ्या 
कोणत्याही धोकेबाज मनुष्याला अल्लाह पसंत करीत नाही. 

ज्या लोकांना लढाईकरीता मजबूर केले गेले व त्यांच्यावर जुलूम- 
अत्याचार केला गेला, आता अल्लाहतर्फे त्यांना परवानगी दिली जाते 
की, त्यांनीही मुकाबल्यासाठी उठून उभे रहावे. निश्‍चितच अल्लाह 
त्यांची सहायता करण्यास समर्थ आहे. 





















































22. अल-हज्ज 402 पारा 17 














40. 


थै 


नळ 


42. 


43. 


ही 


45. 





ही उघड अनुमति त्या लोकांना दिली जात आहे, ज्यांना नाहक 
त्यांच्या घरातून बाहेर काढले गेले, केवळ या कारणामुळे की, ते 
सांगत होते की, अल्लाहच आमचा पालनकर्ता रब आहे. अल्लाहचा 
हा नियम आहे की, तो एकाच्या मुकाबल्यात दुसऱ्याचे शक्ति सामर्थ्य 
हटवित असतो. असे केले गेले नसते तर सध्वस्त केले गेले असते, 
अध्यात्मिक प्रशिक्षण-केंद्र, दरवेश लोकांचे मठ, उपासना गृह आणि 
मस्जिदी ज्यात खूप जास्त अल्लाह चे नाव घेतले जाते. आणि जो 
कोणी अल्लाहच्या दीन (इस्लाम आचार संहिता) च्या मदतीकरीता 
उठून उभा राहील, अल्लाह जरूर त्याची सहायता करील. यात 
मुळीच शंका नाही की, अल्लाह अतिशय सामर्थ्यशाली आणि गलबा 
राखणारा आहे. 








.हे लोक असे आहेत की, जर आम्ही धरतीवर यांचे पाय स्थिर करू 


व यांना सत्ताधारी बनवू तर हे लोक नमाजला कायम करतील व 
जकात अदा करतील आणि भलाईच्या कामांचा हुकूम देतील, वाईट 
कामे करण्यापासून लोकांना मनाई करतील, आणि समस्त कर्माचा 
शेवटचा परिणाम अल्लाहच्या अखत्यारात आहे. 

हे पैगंबर (स.)! तरीही जर यांनी तुमचे कथन खोटे जाणले, तर 
यांच्यापूर्वीही नूह (अ.) च्या जमातीने आणि आद व समूदच्या लोकांनी 
अशाच प्रकारची हरकत केली होती. 

इब्राहीम (अ.) च्या जनसमूहाने व लूत (अ.) यांच्या जमातीनेही 
आमच्या पैगंबरांना खोटे ठरविले. 

मदयन वाल्यांनीही आमचे म्हणणे रद्द केले व मूसा (अ.) यांनाही खोटे 
ठरविले गेले. खरे तर मी इन्कार करणाऱ्यांना एका मुदतीपर्यंत ढील 
दिली. परंतु जेव्हा त्यांना अजाब (सक्त सजा-यातनेत) जखडले गेले, 
तेव्हा त्यांना कळाले की, माझी पकड कशी जबरदस्त असते! 

किती तरी वस्त्या अशा होत्या की, आम्ही त्यांना, त्यांच्या जुलम- 
अत्याचारा मुळे तबाह-बरबाद करून टाकले की, आज त्या आपल्या 
छतांवर पालथ्या पडून ढिगारा बनल्या आणि अगणित विहीरी 
(बावली) उजाड पडून बेकार झाल्या आहेत आणि किती तरी राज 
महाल, ज्यांना सोनेरी सजावटीने सुशोभित केले गेले होते, आम्ही 
त्यांना उजाड, विरान अवशेष बनवून टाकले. 


























22. अल-हज्ज 403 पारा 17 














46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5 


ळी 


52. 


53. 


काय, इन्कार करणाऱ्यांनी जमीनीवर हिंडून फिरून पाहिले नाही. 
तेव्हा जर त्यांना मने असती व अक्कल असती तर, या उजाड 
अवशेषांद्वारे त्यांना हकीकत माहित झाली असती. त्यांच्याजवळ 
कानही होते, परंतु ऐकण्यापासून वंचित होते. खरी गोष्ट अशी की, 
डोळे आंधळे नसतात परंतु लोकांच्या छातीमध्ये जी हृदये असतात, 
ती आंधळी होऊन जातात. 

तरीही हे लोक तुमच्याजवळ मोठी घाई करून अजाब आणण्याची 
मागणी करतात, वास्तविक अल्लाह आपल्या वायद्याच्या विरूद्ध 
करणार नाही आणि यात शंका नाही की, तुम्ही हजार वर्षे मोजून 
पूर्ण करा, तेव्हा कोठे अल्लाहच्या ठिकाणी ही मुदत फक्त एक 
दिवसाची होत असते. 

आणि किती तरी वस्त्या अशा होऊन गेल्या आहेत की, त्यांनी जुलूम- 
अत्याचार केला असतांनाही मी त्यांना आचरण सुधारण्याची सवड 
दिली. परंतु जेव्हा या लोकांनी दुराचार करायचे थांबवले नाही, तेव्हा 
मी त्यांना सजा-यातना ग्रस्त केले आणि शेवटी सर्वांना माझ्याचकडे 
परतून यायचे आहे. 

तुम्ही सांगा, हे मानवांनो! निःसंदेहे मी अल्लाहतफे तुमच्या 
सर्वांच्याकरीता स्पष्ट तंबी देण्यास पाठविलो गेलो आहे. 

तेव्हा जे मानून घेतील म्हणजे ईमान कबूल करतील आणि नेक 
आचरण (सत्कर्म) करीत राहतील तर त्यांच्यासाठी अपराधांची माफी 
व मान-सम्मान पूर्ण रोजी (आजिविका) आहे. 














.आणि जे लोक आमच्या आयतींची मान-हानी (अपमान) करण्याच्या 


प्रयत्नात धावपळ करतात, त्यांना जहन्नमच्या आगीचे इंधन व्हावे 
लागेल. 

तुमच्या पूर्वी आम्ही जेव्हा जेव्हा एखादा रसूल किंवा नबी (पैगंबर) 
पाठविला तर प्रत्येक वेळी सैतानाने त्यांच्या इच्छा व कार्यात अडचणी 
निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि फार अडथळे ही आणले. तेव्हा 
अल्लाहने सैतानाच्या प्रत्येक डाव पेचाला मातीत मिळविले, मग 
अल्लाहच्या आयतीच मजबूत व निर्णायक ठरल्या आणि अल्लाहच 
खूप जाणणारा व तत्त्वदर्शी आहे. 

ज्या लोकांचा मनात रोग होता, ते तर सैतानाच्या हरकतींनी उपद्रवात 





























22. अल-हज्ज 404 पारा 17 

















पडले आणि ते लोकही सैतानाच्या चालींना बळी पडले, ज्यांची मने 
फार कठोर होती आणि निश्‍चितच असे जुलमी लोक सत्याच्या 
विरोधात फार दूर जाऊन पडले. (अर्थात विरोध करण्यात त्यांनी 
मर्यादा सोडली.) 

54. यासाठी की ज्यांना अल्लाहने ज्ञान दिले आहे, त्यांनी ध्यानात घ्यावे 
की हे सत्य आहे, जे तुमच्या पालनकर्त्या रबतर्फे आले आहे. तेव्हा 
अशा लोकांची मने हे बयान ऐकून वितळतील (मोम बनतील) आणि 
ते यावर ईमान राखतील. आणि यात मुळीच शंका नाही की, अल्लाह 
अशा ईमान धारकांना सरळ मार्गावर चालविल. 

55. आणि सत्याचा इन्कार करणाऱ्यांना त्यांची संशय-शंका चैन पडू देणार 
नाही, येथ पावेतो की, कियामत अचानक त्यांच्यावर कोसळून पडेल 
किंवा एक अशा दिवसाचा भयंकर प्रकोप त्यांना विळखा (घेरा) 
टाकील, जो त्यांच्याकरीता अतिशय अशुभ दिवस ठरेल. 

56. त्या दिवशी राजसत्ता केवळ एकट्या अल्लाहची असेल. तोच या 
सर्वाच्या दरम्यान फैसला करील. तेव्हा जे लोक ईमान स्वीकारून, 
आपल्या सोबत सत्कर्म घेऊन येतील, असे सर्व लोक देणग्यांनी युक्‍त 
जन्नतींमध्ये असतील. 

57. राहिलेत ते लोक, जे इन्कारी होते व आमच्या आयतींना खोटे ठरवित 
होते, तर असे सर्व लाक अपमानदायक अजाब शिक्षा-यातना) 
भोगतील. 

58. आणि ज्या लोकांनी अल्लाहच्या मार्गा खातिर आपले देश सोडले, 
मग ठार मारले गेले किंवा त्यांना मरण आले तर अशा समस्त 
लोकांना अल्लाह फार उत्तम रोजी प्रदान करील, आणि खरी गोष्ट 
अशी की, अल्लाह अतिशय उत्तम व फार उत्कृष्ट रोजी प्रदान 
करणारा आहे. 

59. अल्लाह त्यांना अशा ठिकाणी दाखल करील, जिथे राहणे हे लोक 
फार पसंत करतील आणि निःसंदेह अल्लाह सर्व काही जाणणारा व 
सहनशील आहे. 

60. हे जन्नत (स्वर्ग) संबंधी बयान झाले. आता ऐका की, ज्या कोणाला 
सतावले गेले असेल, मग तो याचा तितकाच बदला (सूड) घेईल, पण 
तरीही एखाद्याने याच्यावर बदला घेण्यासाठी हात उचलला तर 












































22. अल-हज्ज 405 पारा 17 














6 


ळी 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 





अल्लाह निश्‍चित त्या मनुष्याची मदत करील. निःसंशय अल्लाह माफ 
करणारा व क्षमाशील आहे. 





.हे यासाठी की, अल्लाहच रात्रीला दिवसात दाखल करतो आणि 


दिवसाला रात्रीत दाखल करतो आणि खूप चांगले जाणून घ्या की, 
अल्लाह सर्व काही ऐकणारा व पाहणारा आहे. 

आता प्रत्येकावर हे सिद्ध झाले की, अल्लाह सत्य आहे आणि 
अल्लाहशिवाय ज्या कोणाला हे लोक दुआ किंवा प्रार्थनेत पुकारतात 
तर हे पुकारणे अगदी खोटे व मिथ्या आहे. तेव्हा अल्लाहच सर्वात 
अधिक बुलंद आणि महान आहे. 

काय, तुम्ही पाहिले नाही की, अल्लाह ने आकाशातून पाण्याचा वर्षाव 
केला तेव्हा कोठे जमीन हिरवी टवटवीत झाली. निःसंदेह अल्लाह 
अति-सूक्ष्म (मोठी बारीक) उपाय-योजना करतो आणि तोच दासांच्या 
स्थिती विषयी चांगल्या प्रकारे खबर राखतो. 

आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, सर्व त्याचेच आहे, आणि 
निःसंशय अल्लाहला कोणाचीही गरज किंवा आवश्यकता नाही. तो 
स्वतःच सर्व प्रकारे प्रशंसनीय आहे. 

काय, तुम्ही या गोष्टीवर विचार केला नाही की, जमीनीच्या चीज- 
वस्तूंना अल्लाहने तुमच्या अधिकारात दिल्या, आणि हे सर्व काही 
त्याच्याच हुकूमाने होत आहे की, समुद्रात नौकाही तुमच्या कामास 
लागलेल्या आहेत आणि आकाशाला जमीनीवर कोसळण्यापासून 
त्यानेच रोखून धरले आहे, मात्र जेव्हा त्याचा हुकूम होईल, तेव्हा 
आकाशाला जमीनीवर कोसळावे लागणार आहे. यात शंका नाही की, 
अल्लाह मानवांच्या अवस्थेबाबत फार मेहेरबान व दयावान आहे. 

आणि त्यानेच तुम्हाला जीवन प्रदान केले व तोच तुम्हाला मृत्यु ही 
देईल, मग तुम्हाला जिवंत करून उठविल निःसंदेह, मनुष्य फार 
कृतघ्न (उपकार न जाणारा) नाकद्री करणारा आहे. 

प्रत्येक जनसमुदायाकरीता उपासना व कुर्बानी (बलीदानाची) पद्धती 
आम्ही सांगितल्या होत्या, तर प्रत्येक जन-समुदायाने त्याच पद्धतीने 
केले. आता तुम्ही याची काळजी घ्यावी की, या लोकांनी उपासना- 
पद्धतीमध्ये तुम्हाला दिलेल्या आदेशांबाबत वाद विवाद किंवा भांडण 
तंटा करू नये. तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याकडे बोलावित रहा निःसंशय 






































22. अल-हज्ज 406 पारा 17 














68. 


69. 


70. 


7 


>> 


72. 


73. 


तुम्हीच सरळ मार्गावर आहात. 

अशी न्यायपूर्ण गोष्ट आल्या नंतरही जर हे लोक तुमच्याशी भांडण 
तंटा सुरूच ठेवतील तर तुम्ही सांगून टाका की, अल्लाह चांगल्या 
प्रकारे जाणतो, जे काही तुम्ही करीत आहात. 

आणि हेही सांगा की, तुम्हा सर्वाच्या आपसातील मतभेदाचा अंतिम 
फैसला कियामतीच्या दिवशी अल्लाहच करील. 

काय, तुम्हाला माहित नाही की, आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही 
आहे, सर्व अल्लाहला माहित आहे आणि ही माहिती (ज्ञान) ग्रंथात 
सामील केली गेली आहे आणि हे सर्व अल्लाहकरीता फार सोपे आहे. 








.आणि या लोकांची तरीही, हीच दशा आहे की, अल्लाहशिवाय 





दुसऱ्यांच्या उपासनेत मग्न झाले. वास्तविक दुसऱ्यांची बंदगी 
करण्याबद्दल अल्लाहतर्फे त्यांना कसलीही अनुमति किंवा आदेश 
मुळीच दिला गेला नव्हता आणि या विषयी त्यांना काहीच ज्ञान नाही. 
अशा जुलमी लोकांचा कोणही सहाय्यक नसेल. 

अशा नादान लोकांना समजाविण्याकरीता जेव्हा जेव्हा त्यांना आमच्या 
स्पष्ट आयती वाचून ऐकविल्या जातात तर आनंदित होऊन सरळ 
मार्ग धरण्या ऐवजी, उलट त्यांच्या चेहऱ्यावर नापसंतीचे भाव (लक्षणे) 
दिसून येतात आणि स्पष्ट असे दिसू लागेल की, आता हे तुटून 
पडतील व हल्ला करतील आमच्या त्या दासांवर, जे आमच्या आयती 
त्यांना वाचून ऐकवितात. तुम्ही त्यांना सांगा, काय मी, तुमच्या या 
हरकती मुळे तुमच्यावर जी वाईट दशा आली आहे. त्याहून जास्त 
वाईट खबर सांगू? ती आहे (जहन्नमची) आग की जिच्यात झोकून 
देण्याचा अल्लाहने इन्कारी लोकांकरीता वायदा केला आहे. आणि हे 
किती वाईट ठिकाण आहे! 

हे मानवांनो! एक उदाहरण सांगितले जात आहे. नीट ध्यान देऊन 
ऐका की, निःसंशय अल्लाहशिवाय, ज्या कोणाजवळ तुम्ही दुआ- 
प्रार्थना करता, ते तर एक माशी (मक्‍्खी) सुद्धा निर्माण करू शकत 
नाही. जर सर्वच्या सर्व एकत्र येऊन माशी (मक्‍्खी) निर्माण करू 
इच्छितील, तरीही करू शकत नाही. आणि माशी (मक्‍्खी) 
त्यांच्याकडून एखादी वस्तू हिस्कावून नेईल तर ती सोडवू देखील 
शकत नाही. मदत मागणारेही दुबळे आणि ज्यांच्याकडून मदत 
































23. अल-मुअमिनून 407 पारा 18 














मागली ते ही दुबळे. 

. अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांना पुकारणाऱ्यांनी अल्लाहची कदर केली नाही, 
जसा त्याची कदर करण्याचा हक्क होता. निःसंशय अल्लाह 
शक्तिशाली आणि गलबा राखणारा आहे. 

. फरिश्त्यांमधून व मानवांमधून अल्लाह ज्याची इच्छितो आपला संदेश 
पोहचविण्याकरीता निवड करतो. अल्लाह सर्व काही ऐकणारा आणि 
सर्व काही पाहणारा आहे. 

76. त्यांच्यापूर्वी जे काही होऊन गेले होते आणि त्यंच्या नंतर जे घटना- 
प्रसंग घडतात, सर्वांचे अल्लाहला ज्ञान असते. आणि सर्व कामांचा 
परिणाम अल्लाहच्या समोर सादर होतो. 

77. हे ईमानधारक लोकांनो! रूकूअ करताना झुका, सजदा करीत रहा 
आणि आपल्या पालनकर्त्याची बंदगी करण्यात मग्न रहा व भलाईची 
कामे करीत जा. यासाठी की तुम्ही सफल व्हावे. (सजदा न.) 

78. अल्लाहशी प्रिती व लगाव राखून त्याला प्राप्त करण्यासाठी खूप खूप 
मेहनत करा. अशी मेहेनत व अन्थक प्रयत्न, जसा त्याचा हक्क आहे. 
त्याने तुमची निवड केली आहे आणि दीन धर्म-संदर्भात तुमच्यावर 
कोणतीही तंगी अडचण कठिणता त्याने टाकली नाही. तुमचे पिता 
इब्राहीम (अ.) च्या समुदायावर तुम्हाला उभे केले. त्याने तुमचे नाव 
आज्ञाधारक अर्थात मुस्लिम ठेवले. याच्यापूर्वीही आणि या ग्रंथातही 
तुमचे नाव मुस्लिम प्रसिद्ध झाले. यासाठी की, पैगंबराने तुमच्यावर 
साक्ष कायम करावी आणि तुम्ही सर्व मानवांवर सत्याची साक्ष द्या. 
तेव्हा नमाजला चांगल्या प्रकारे मजबूतीने कायम राखा आणि 
जकातची अदायगी करा आणि सर्व मिळून अल्लाहशी आपला संबंध 
मजबूत ठेवा. तोच तुमची कामे बनविणारा आहे, तेव्हा तो किती 
चांगला मित्र आहे आणि किती चांगला मदत करणारा! 


7 


ऱ> 





7 


टा 

















23. अल-मुअ्‌मिनून 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 118 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. यारक 


वैनय हकरीता आपली नमाज अदा करतात. 





















23. अल-मुअ्‌मिनून 408 पारा 18 

















3. आणि जे व्यर्थ व वाहयात गोष्टींपासून दूर राहतात. 
4. आणि जे आपली जकात (दान) नियमितपणे अदा करतात. 
5. आणि जे आपल्या लज्जा स्थाना (गुप्त अंगा) चे काळजी पूर्वक रक्षण 


10. 
11. 


12. 


13. 
14. 


15. 
16. 


17. 


18. 





करतात. 





. मात्र निकाहच्या बंधनात आलेल्या स्त्रीयांवर आणि शरीअत कायद्या 


नुसार हाती लागलेल्या कनीज दासींच्या बाबत त्यांच्यावर कसलाही 
दोष किंवा आरोप नाही. 


. अशा साफ सुथर्‍्या परवानगी नंतरही, जो कोणी दुसऱ्या रीतीने 


आपली इच्छा पूर्ण करू इच्छित असेल, तर असे लोक मर्यादेच्या 
बाहेर गेले. 


. आणि ते ईमान धारक सफल झाले, जे अमानतींचे व वचन कराराचे 


खूप ध्यान राखतात. 


. आणि जे नमाज (अदा करण्या) ची खूप चांगल्या प्रकारे काळजी 


घेतात. 

हेच लोक वारस ठरतील. 

अशा जन्नतीचे वारस, ज्या दाट सावल्यांनी झाकलेल्या फिर्दोसच्या 
जन्नती असतील. जिथे ते लोक नेहमीकरीता आबाद होतील. 

आणि आम्ही मानवाला मातीच्या सत्वापासून निर्माण केले. 

मग टपकणारा विर्य बिंदूचा थेंब बनवून एका सुरक्षित ठिकाणी ठेवले. 
मग त्या थेंबापासून आम्ही रक्‍ताचा गोळा बनविला, नंतर त्या 
गोळयाचे मांस-बोटीत रूपांतर केले, मग त्या मांस बोटीत हाडे एका 
क्रमाने जोडून, मांसाच्या कातडीची एक चादर मनुष्याच्या अंगावर 
घातली, नंतर त्याला एक नवीन प्रकारच्या रचनेद्वारे सर्वात उत्तम 
मखलूक (निर्मिती) बनविले. तेव्हा मोठा समृद्धशाली (बरकतवाला) 
आहे अल्लाह, जो सर्वात उत्तम निर्माण करणारा आहे. 

हे मानवांनो! मग या नंतर तुम्हाला मरून जायचे आहे. 

मग निश्‍चितच तुम्ही यानंतर कियामतीच्या दिवशी जिवंत करून 
उठविले जाल. 

आणि आम्ही तुमच्यावरती सात मार्ग बनवून ठेवले आहेत, आणि 
आम्ही कोणत्याही वस्तूला बनविण्यात गफलत व दुर्लक्ष केले नाही. 
आणि आम्ही आकाशातून एका खास अनुमानानुसार पाणी वर्षविले, 






































23. अल-मुअ्‌मिनून 409 पारा 18 














19. 


2 


0 


2 


नळ 


22. 
23. 


24. 


25. 


26. 


मग ते जमीनीत ठिक ठिकाणी थांबविले आणि वाटेल त्या वेळी, या 
पाण्याला परत घेण्यातही आम्ही सर्व प्रकारे सामर्थ्य राखतो. 

आम्ही तुमच्यासाठी या पाण्याद्वारे खजूरीचे व द्राक्षांचे (अंगुरचे) बगीचे 
उगविले. यापासून किती भरपूर मेवा तुम्हाला प्राप्त होतो, ज्याला 
मोठ्या आनंदाने तुम्ही खूप खाता. 





. आणि ते झाड देखील आम्हीच निर्माण केले, जे 'तूरे सीना' पर्वतांमध्ये 


तेला सह उगते. खाणाऱ्याकरीता सालनमध्ये रोटी बुडवण्याचीही 
गरज पूर्ण करते. 





. बोध प्राप्त करण्याकरीता तुम्हाला चार पायांच्या जनावरांवरही विचार 


चिंतन केले पाहिजे, आम्ही त्यांच्या पोटातून निघणारी वस्तू (दूध) 
तुम्हाला पाजतो आणि त्यात तुमच्यासाठी फार फायदा आहे की, 
यांच्याद्वारे तुमची बहुतेक कामे पार पडतात आणि काहींचा तुम्ही 
खाण्यासाठीही वापर करता. 

आणि जनावरांवर व नौकांवर स्वार होऊन फिरता. 

आणि नूह (अ.) यांना आम्ही त्यांच्या जमातीकडे आपला रसूल 
(पैगंबर) बनवून पाठविले होते. ते म्हणाले, हे माझ्या समाज बांधवानो! 
तुम्ही फक्त एक अल्लाहचीच उपासना करा. त्याच्या खेरीज तुमचा 
दुसरा कोणी उपास्य किंवा ईश्‍वर असू शकत नाही. काय, तरी तुम्ही 
इतके निडर झाले आहात की, अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्याची भक्‍्ति- 
उपासना करण्यात तुम्हाला भय वाटत नाही? 

इन्कार करणाऱ्या सरदारांनी, (जमातीच्या मोठया लोकांनी) नूह (अ.) 
च्या मुकाबल्यात आपला आवाज बुलंद केला की, बंधूनो! हा तुमच्या 
सारखाच असूनही पैगंबर असण्याचा दावा करतो. तुमच्यावर आपला 
मोठेपणा थोपण्याचा याचा इरादा आहे. अल्लाहने इच्छिले असते तर 
पैगंबरीच्या कामाकरीता तो फरिश्त्यांना पाठवला असता. ज्या 
प्रकारच्या गोष्टी हा बोलतो, आम्ही पूर्वीच्या आपल्या वाड 
वडीलांकडून अशा गोष्टी ऐकल्या नाहीत. 

अरे, हा तर धुनचा पक्का वेडा मनुष्य आहे. तेव्हा काही काळ वाट 
पहा की, हा स्वतःच नष्ट (खतम) व्हावा. 

नूह (अ.) ने आपल्या पालनकर्त्या रब जवळ फिरयाद मांडली की, हे 
माझ्या पालनहार! यांनी माझे बोलणे खोटे ठरविले, तेव्हा आता तूच 























23. अल-मुअ्‌मिनून 410 पारा 18 














27. 


28. 


29. 


30. 


3 


कळ, 


3 


1२) 


33. 


माझी मदत कर. 

आम्ही नूह (अ.) कडे वही पाठविले की, एक नौका आमच्या देखरेखी 
खाली आमच्या आदेशानुसार तयार करा. मग अजाब विषयी आमचा 
आदेश येण्याची वेळ येताच, त्वरीत तन्दुर (रोटी शेकण्याच्या चूली) 
मधून पाणी उसळू लागेल, तेव्हा प्रत्येक जोडी मधून दोन दोन 
जणांना तुम्ही या नौकेत स्वार करून घ्या (वढवून घ्या) आणि 
आपल्या कुटूंबातील लोकांनाही. परंतु त्या लोकांना या नौकेत स्वार 
करू नका; ज्याच्यावर अजाबचा आदेश आम्ही पहिल्यापासून जारी 
केलेला आहे. आणि जुलमी लोकांविषयी आमच्याशी आता सवलतीचे 
काही बोलूही नका, कारण या सर्वांना बुडवून ठार मारले जाईल. 

तर जेव्हा तुम्ही व तुमचे साथीदार नौकेत स्वार व्हाल, तेव्हा 'अलहम्दू 
लिल्लाह' असे बोला की, स्तुति-प्रशंसा त्या अल्लाह करीता आहे, 
ज्याने अत्याचारी लोकांपासून आमची सुटका केली. 

आणि अशी दुआ करा की, हे माझ्या पालनकर्त्या रब! मला जेव्हा या 
नौकेतून खाली उतरवशील, तेव्हा बरकत आणि समृद्धिच्या ठिकाणी 
उतरवून मेहेमानी (पाहूणचार) कर, तू सर्वात चांगले पाहूणचार 
करणारा आहेस. 

या घटनेत मोठ्या निशाण्या व मोठा बोध आहे, आणि आमच्यातर्फे ही 
मोठी परिक्षा होती. 




















. मग यांच्या नंतर आम्ही दुसऱ्या काळात इतर लोकांना उभे राहण्याची 


संधी दिली. 


. जमीनीवर नूह (अ.) नंतर मनुष्य वंशाचा जो क्रम सुरू झाला, तर 


त्यांच्यातही आम्ही आपले पैगंबर पाठवून लोकांना सावध केले की, 
बंदगी व उपासना फक्त एक अल्लाहची करा, कारण त्याच्याशिवाय 
दुसरा कोणीही तुमचा ईश्वर किंवा उपास्य नाही. तर काय, अजूनही 
तुम्हाला अल्लाहचे भय वाटत नाही? 

आणि असेही होत राहिले की, प्रत्येक वस्तीच्या समाजाचे इन्कारी 
सरदार, जे आखिरत (मरणोत्तर जीवना) च्या भेटीला खोटे ठरवित 
होते; वास्तविक आम्ही यांना या जगाच्या जीवनात सुख-संपन्नता 
प्रदान केली होती, पैगंबराच्या विरोधात म्हणू लागले की, हा तर 
तुमच्या सारखाच एक मनुष्य आहे. हा देखील तेच खातो, जे काही 


























23. अल-मुअ्‌मिनून 411 पारा 18 














34. 


35. 


36. 
37. 


38. 


39. 


40. 
. मग निर्धारीत वेळेवर एक मोठ्या भयंकर आवाजाने त्यांना येऊन 


6) 


जी 


42. 


43. 


44. 


तुम्ही खाता आणि जसे तुम्ही पाणी पिता, हा सुद्धा पितो. 

आणि तरीही जर तुम्ही आपल्या सारख्याचे म्हणणे मानले तर मोठ्या 
घाट्यात राहाल. 

काय हा मनुष्य तुम्हाला अशी धमकी देतो की, जेव्हा तुम्ही मरण 
पावल्यानंतर माती व हाडे होऊन जाल, तरीही तुम्हाला पुन्हा 
दुसऱ्यांदा कबरीमधून जिवंत करून बाहेर काढले जाईल? 

ज्या गोष्टीची तुम्हाला हा धमकी देत आहे, असे काहीच होऊ शकत 
नाही; मुळीच होऊ शकत नाही. 

तेव्हा आणखी काही नाही, फक्त याच जगात आम्ही मरतो आणि 
जगतो, आणि आम्ही पुन्हा जिवंत करून उठविले जाणार नाही. 

तेव्हा, हा मनुष्य, एक सर्व सामान्य माणसाशिवाय आणखी काही 
नाही, ज्याने अल्लाहबाबत खोटे बोलले. आम्ही अशा मनुष्याच्या 
बोलण्यावर कदापि ईमान राखू शकत नाही. 

पैगंबराने दुआ (प्रार्थना) केली, हे पालनहार! तूच मदत कर की, यांनी 
माझ्या कथनाला रद्द केले. 

अल्लाहने फर्माविले, थोडयाच वेळात त्यांना पश्‍चात्ताप घडणार आहे. 




















धरले आणि आम्ही अशा जुलमी व अत्याचारी जनसमूहाला कचरा 
कुडा बनवून आपल्या कृपेपासून दूर फेकून दिले. 

त्यांचा सर्वनाश केल्या नंतर, पुढच्या काळात आम्ही दुसऱ्या लोकांना 
उभे केले. 

कोणताही जनसमुदाय (उम्मत) आपल्या मुदती पेक्षा एक क्षणही 
जास्त काळ येथे थांबू शकत नाही, आणि कोणालाही आपल्या 
ठरलेल्या वेळेच्या घटकाभर आधीही हटविले जाणार नाही. 

तरीही आम्ही आपल्या पैगंबरांना सतत पाठवित राहिलो, परंतु जेव्हा 
जेव्हा एखाद्या जनसमुदाया जवळ त्याचा पैगंबर आला, तेव्हा त्यांनी 
पैगंबराच्या आवाहनास खोटे ठरविले. तर आम्हीही एका पाठोपाठ 
दुसऱ्याचा नायनाट केला आणि त्यांच्या विनाशाच्या घटनांना 
ऐतिहासिक बनवून टाकले आणि ज्या एखाद्या जमातीने ईमान कबूल 
करण्यास इन्कार केला, आम्ही तिला आपल्या दया-कृपेपासून दूर 
फेकून दिले. 





























23. अल-मुअ्‌मिनून 412 पारा 18 














45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5 


ल स 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


मग तो काळही आला, जेव्हा आम्ही मूसा (अ.) व त्यांचा भाऊ हारून 
(अ.) ला आपल्या निशाण्या व स्पष्ट प्रमाणासह रसूल (पैगंबर) बनवून 
पाठविले. 

फिरऔन व त्याच्या दरबारातील सरदारांकडे, परंतु त्यांनी घमेंड 
(उद्धटपणा) केला आणि ते उद्दाम होते. 

या घमेंडीत ते म्हणाले, काय आम्ही आपल्या सारख्या या दोन 
माणसांचे म्हणणे मान्य करावे, वास्तविक या दोघांच्या जमातीचे लोक 
आमची सेवा-चाकरी करीत आहेत. 

मूसा (अ.) आणि हारून (अ.) या दोन्ही पैगंबरांचे कथन जेव्हा त्यांनी 
खोटे ठरविले, तेव्हा बरबाद होणाऱ्या जमातीतसामील झाले. 

आणि मूसा (अ.) यांनी आम्ही ग्रंथ प्रदान केला, यासाठी की, लोकांना 
सन्मार्गाचे मार्गदर्शन प्राप्त व्हावे. 

आणि मरीयम-पुत्र ईसा मसीह (अ.) ला व त्यांच्या मातेला आम्ही एक 
मोठे बोध-चिन्ह बनविले आणि एका उच्च ठिकाणी राहण्याकरीता 
स्थान प्रदान केले आणि त्या ठिकाणी वाहत्या पाण्याचा झरा प्रवाहित 
केला. 





. हे पैगंबरांनो! शुद्ध, पवित्र वस्तू खा आणि सदाचाराची कामे करा. 


निःसंशय, तुम्ही जे काही कर्म करता, मी ते सर्व चांगल्या प्रकारे 
जाणतो. 

निःसंदेह, तुम्हा सर्वाचा एक समूह, एक जमात आहे आणि तुम्ही सर्व 
मिळून एक समुदाय आहात आणि मी तुमचा पालनकर्ता रब आहे, 
तेव्हा फक्त माझेच भय राखा. 

आमच्या या आदेशा नंतरही लोकांनी आपापले हुकूम चालवून 
एकमेकांपासून दूरी निर्माण केली, आणि पंथ-संप्रदायात विभागले 
गेले, आणि आता प्रत्येक समूहाजवळ जे आहे, त्यावरच डींग मारून 
तो आनंदाच्या भ्रमात मग्न आहे. 

तेव्हा, हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना एका वेळपर्यंत त्यांच्या हटवादी 
पणात पडून राहू द्या. 

आम्ही त्यांना संपत्ती व संततीने मदत केली, तर याचा कसा चुकीचा 
हिशोब त्यांनी लावून घेतला आहे! 

जणू काही आम्ही त्यांच्या भल्याकरीता स्वतः घाई करून त्यांना संपन्न 




















23. अल-मुअमिनून 413 पारा 18 














57. 


58. 
59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 





करीत आहोत, नव्हे, खरे पाहता त्यांना मूळ हकीकत माहितच नाही. 
अशा प्रकारची चुकीची धारणा ते लोक कधीही ठेवू शकत नाही, जे 
आपल्या पालनकर्त्याच्या दहशतीने भयभीत होतात. 

आणि जे आपल्या पालनकर्त्याच्या आयतींवर ईमान राखतात. 

आणि जे आपल्या पालनहार रब बरोबर दुसऱ्या कोणाला सहभागी 
करीत नाही. 

तसेच अल्लाहच्या मार्गात (सत्कर्म म्हणून) जे काही देऊ शकतात, 
नियमित देत राहतात आणि यांची हृदये, आपल्या पालनकर्त्याकडे 
जाण्याच्या भिती ने थर थर कांपतात. 

तेच नेकी व सदाचारात धावत जाऊन पुढे निघून जाणारे आहेत 
आणि हेच अग्रणी ठरतील. 

आणि आम्ही कोणत्याही जीवावर त्याच्या कुवतीपेक्षा जास्त ओझे 
टाकू इच्छित नाही. आमच्याजवळ लिहिले जाणारे एक दफ्तर 
(रेकॉर्ड) तयार आहे, जे उचित सत्य सांगितल्याशिवाय राहणार नाही 
आणि कोणाचेही नुकसान केले जाणार नाही. 

उलट, सर्व साधारण लोकांची मने या सर्व गोष्टींपासून गाफिल 
आहेत आणि हे लोक आपल्याच धुंदीत मस्त आहेत, (आणि आम्ही 
ज्या कामांचा आदेश दिला होता ती करायचे सोडून) दुसरीच कामे 
करू लागले. 

येथ पावेतो की, जेव्हा त्यांच्यातील सुख संपन्न लोकांना आम्ही सजा 
यातनेत धरले, तेव्हा ताबडतोब ओरडू लागले. 

आम्ही म्हणालो की, आज कशासाठी ओरडता व फिर्याद करता? 
आता तर तुम्हाला आमच्याकडून कसलीही मदत मिळणार नाही. 
यासाठी की आमच्या आयती वाचून दाखवून तुम्हाला समजाविण्याचा 
प्रयत्त काही लोक सतत करीत राहिले, पंरतु तुम्ही मात्र परत 
पावलांनी, बोध-उपदेशा पासून पळत राहिले. 

कथा व किस्से-कहाण्याद्वारे तुम्हाला आपला मोठेपणा दाखविण्यात 
मोठी रूचि होती. 

काय, या लोकांनी आमच्या फर्मानावर विचार चिंतन केले नाही? 
आणि काय, यांच्याजवळ एखादी निराळीच गोष्ट आली, जी 
त्यांच्यापूर्वी त्यांच्या वाडवडीलांजवळ आलेली नसावी? 





















































23. अल-मुअमिनून 44 पारा 18 














69. 


70. 


7 


न्न 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


काय यांनी, आपल्यासाठी संदेश घेऊन येणाऱ्यालाही (पैगंबरालाही) 
ओळखले नाही किंवा अजाण बनून त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले? 
एकतर ते अजाण बनून राहिले किंवा आता असे म्हणतात की, याला 
वेड लागले आहे. मुळीच नाही, वेडेपणाची गोष्ट आमच्या पैगंबराने 
कधीही केली नाही, खरे तर त्यांच्यासमोर सत्य घेऊन आले आहेत 
आणि यांच्यापैकी बहुतेक लोक सत्याला नापसंत करतात. 














.सत्य जर त्यांच्या इच्छेनुसार थोडा वेळही चालले तर आकाश धरती 


व यांच्या दरम्यान जे काही आहे सर्व विनाश व उत्पाताद्वारे तुकडे 
तुकडे झाले असते, वास्तविक आम्ही तर त्यांच्याजवळ त्यांचा स्वतःचा 
उल्लेख व बोध-पत्र पाठविले आहे, आणि हे मात्र आपले भले करून 
घेऊ इच्छित नाही. 

काय तुम्ही त्यांच्याकडून कधी भेट मेहनताना मागितला आहे? 
तुमच्याकरीता तर तुमच्या पालनकर्त्यारबने दिलेली आजिवीका 
बरकतीची आहे; आणि तोच सर्वात उत्तम रोजी (आजिविका) देणारा 
आहे. 

आणि तुम्ही तर निश्‍चित त्यांना सन्मार्गाकडे बोलावित आहात. 

ज्या लोकांचे आखिरतवर ईमान नाही, ते सरळ मार्गापासून दूर 
पळतात. 

जर आम्ही यांच्यावर दया करून त्यांची यातना दूर केली, तरही ते 
आमचा उपकार मानून सन्मार्गावर चालण्या ऐवजी आपल्या विद्रोहात 
(बंड खोरीत) फार मोठ्या वेगाने आणखी धसत जातील. 

निःसंशय, आम्ही या जगाच्या अजाब (सजा-यातने) मध्ये त्यांची धर 
पकड सुरू ठेवली, परंतु तरीही हे लोक आपल्या पालनकर्त्याचा पुढे 
बेबस होऊन झुकले नाहीत आणि विनयशीलही झाले नाहीत. 

येथ पावेतो की, जेव्हा आम्ही त्यांच्यासाठी, सक्‍त भयंकर सजा 
यातनेचे मोठ्‌ मोठे दरवाजे उघडू, तेव्हा मात्र ते निराश होतील. 

तोच अल्लाह आहे, ज्याने तुमच्याकरीता कान, डोळे व हृदय 
बनविलीत आणि तुम्ही मात्र अशी देणगी प्रदान करणाऱ्याचाही फारच 
थोडा आभार मानता. 

आणि ही त्याचीच शान (महिमा) आहे की, त्याने तुम्हाला जमीनीवर 
पसरण्याची संधी दिली आणि एक दिवस त्याच्याचकडे तुम्हा सर्वांना 









































23. अल-मुअमिनून 415 पारा 18 














80. 


नळी 


8 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


एकत्र केले जाईल. 

अल्लाहच आहे, जो जिवंत ही करतो आणि मारून ही टाकतो. आणि 
रात्र दिवसाचे येणे जाणे (कालचक्र) जारी राखणे केवळ त्याच्या 
अधिकार कक्षेत आहे. तरीही अकलेचा वापर न कराल? 





. खरे तर, हे लोक सुद्धा अशीच वाह्यात बडबड करतात, जशी यांच्या 


पूर्वीचे मुश्रिक लोक निराधार गोष्टी बोलत होते. 

म्हणतात की, काय, हे शक्‍य आहे की, जेव्हा आम्ही मरून जाऊ 
आणि माती व हाड होऊन जाऊ, काय तरीही आम्हाला जिवंत केले 
जाईल? 

ही जी धमकी आम्हाला दिली जात आहे, तर याच्यापूर्वी आमच्या 
वाड वडीलांनाही अशीच भिती दाखविली गेली होती. अशा प्रकारचे 
किस्से फार पूर्वीपासून ऐकविले जात आहेत. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, जर तुम्हाला थोडे देखील ज्ञान असेल तर 
उत्तर द्या की, शेवटी या धरतीचा स्वामी कोण आहे? आणि यावर 
राहणारे व जमीनीत दफन झालेले तसेच आत बाहेरच्या तमाम चीज 
वस्तूंवर मालक या नात्याने कोणाचा अधिकार आहे? 

उत्तर देताना ताबडतोब सांगतील की, अल्लाह! तेव्हा तुम्ही सांगा 
की, मग उपदेश कबूल का करीत नाही? 

तुम्ही त्यांना विचारा की, सात आकाशांचा व महान ईश सत्ता 
केंद्राचा मालक कोण आहे? 

उत्तर देतांना हेच सांगतील की अल्लाहच या सर्वांचा मालक आहे. 
तुम्ही त्यांना सांगा की, मग तुम्ही अल्लाहचे भय का राखत नाही? 
तुम्ही त्यांना विचारा की, प्रत्येक वस्तूवर सत्ता, स्वामीत्व आणि 
तिच्यावर संपूर्ण अधिकार कोणाचा आहे? आणि असा कोण आहे जो 
सर्वांना आश्रय देतो व त्याच्या मुकाबल्यात कोणीही कोणाला आश्रय 
देऊन वाचवू शकत नाही जर काही जाणत असाल तर या प्रश्‍नांचे 
उत्तर द्या. 

त्यांच्याजवळ याचे एकच उत्तर असेल की, सर्व काही अल्लाहसाठी 
आहे. तर तुम्ही त्यांना सांगा, मग तुम्ही मुर्ख पणाला का म्हणून बळी 
पडता? 

खरी हकीकत अशी की, आम्ही तर स्वतःच त्यांच्याजवळ सत्य 




















23. अल-मुअमिनून 416 पारा 18 








पोहचविण्याची व्यवस्था केली आणि हे लोक असे खोटे आहेत की, 

मानायला तयार नाहीत. 

. एखाद्याला आपला पुत्र बनवून घेण्याची अल्लाहला गरज तरी काय, 
आणि अल्लाहसह दुसरा एखादा ईश्‍वर (उपास्यो कसा असू शकतो? 
असे जर असते तर प्रत्येक ईश्‍वर आपापल्या निर्मितीला घेऊन वेगळा 
झाला असता, आणि त्यांनी एकमेकांवर चढाई सुद्धा केली असती. 
यांच्या वाह्यात गोष्टींपासून अल्लाह अगदी पवित्र आहे. 

92. तेच गैब आणि जाहीर (अदृश्य व प्रकट) जाणणारा आहे. अतिशय 
उच्च आहे, त्या सर्व ऐब-दोषांपासून मुक्‍त व पवित्र आहे, जे 
अनेकेश्‍वरी लोक सांगतात. 

93. तुम्ही दुआ करा की, हे माझ्या पालनकर्त्या! त्यांच्याशी अजाबचा 
वायदा केला गेला आहे, जर तो मला तू दाखविला तरी ही. 

94. माझ्या पालनहार! मला कोणत्याही प्रसंगी अत्याचारी जमातीत 
सामील करू नकोस. 

95. आम्ही या गोष्टीचे पूर्णपणे सामर्थ्य राखतो की, अजाब संबंधी वायदा 
आम्ही यांच्याशी करीत आहेत तो आपणास दाखवून द्यावा. 

96. त्यांच्या वाईट हरकतींना भल्या रीतीने टाळत रहा. आम्ही चांगल्या 
प्रकारे जाणतो की, ते कस कशी बकवास करतात. 

97. आणि दुआ (प्रार्थना) करीत रहा की, हे माझे रब, मी शरण मागतो 
की, मला सैतानाच्या उपद्रवापासून वाचवून माझे रक्षण कर. 

98. माझ्या पालनकर्त्या रब! माझे यापासूनही रक्षण कर की, त्याने माझ्या 
निकट यावे. 

99. येथ पर्यंत की, जेव्हा यांच्यापैकी एखाद्याचा मृत्यु येईल, तो मोठ्या 
आजीजी (नम्रते) ने सांगेल. हे पालनकर्त्या! मला जगात (पुन्हा) परत कर. 

100.यासाठी की, जे आचरण करून आलो आहे, ते सोडून सत्कर्म सोबत 
आणू. असे तो आपल्या तोंडाने बोलत राहिल, पण उत्तर मिळेल, 
नाही. आता तुम्हाला (नशवरो जगात परत जाण्याची संधी दिली 
जाणार नाही. आणि त्यांच्या मागे एक बरजख-विश्‍वाचा आड राहील, 
त्या दिवसापर्यंत, जेव्हा मृत लोकांना जिवंत केले जाईल. 

॥101.तर, जेव्हा सूर (शंख) फुंकला जाईल, त्या दिवशी त्यांचे आपसातले 

नाते-संबंधही उपयोगी पडणार नाही, आणि कोणीही कोणाची 





9 


ळक 
































23. अल-मुअमिनून 417 पारा 18 











विचारपूस करणारा नसेल. 

॥02.आज वजन-तोल करण्याच्या दिवशी ज्याचे पारडे भारी झाले, तर 
असेच लोक सफल ठरतील. 

॥03.आणि नेकीच्या वजनात ज्याचे पारडे हलके राहिले तर अशा लोकांनी 
स्वतः आपलेच नुकसान करून घेतले, मग त्यांना जहन्नममध्ये नेहमी 
करीता रहावे लागेल. 

104.आगीचा मारा त्यांच्या चेहऱ्यांना भाजून टाकील आणि जहन्नममध्ये 
या लोकांचे रूप बिघडून भयानक होईल. 

॥05.त्यांना सांगितले जाईल की, काय माझ्या आयती (पवित्र वचने) 
तुम्हाला वाचून ऐकविल्या जात नव्हत्या? पण तुम्ही मात्र या सर्व 
निशाण्यांना खोटे ठरविण्यासाठी मोठा जोर लावत होते. 

106.ते त्या दिवशी म्हणतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला 
आमच्या वाईट कर्माने घेरले आणि आम्ही वाट चुकलेले लोक ठरलो. 

107.हे आमच्या पालनहार! आम्हाला येथून काढून परत पाठव. जर आम्ही 
पुन्हा तसेच कर्म केले, जसे आता करून आलो आहोत, तर निश्‍चित 
आम्हाला पक्के जुलमी व अत्याचारी ठरविले जावे. 

108.अल्लाह फर्माविल धिःक्कारलेले तुम्ही यातच पडून रहा, आणि 
माझ्याशी आता सवलत मागण्याविषयी बोलू सुद्धा नका. 

109.तुमचा सर्वात मोठा कसूर हा की, जगात आमच्या दासांची एक 
जमात अशी होती की, जी सांगत होती की, हे आमच्या पालनकर्त्या 
आम्ही ईमान राखले, तेव्हा आता आमच्या अपराधांना माफकर व 
आमच्यावर दयाकर निश्‍चितच, तू सर्वात जास्त दया करणारा आहेस. 

॥10.त्या लोकांची तुम्ही थट्टा उडविली आणि त्यांचा पाठलाग करण्यात 
मग्न राहिल्यामुळे तुम्ही आमची आठवण सुद्धा विसरले, आणि त्यांच्या 
बोलण्याला तुम्ही विनोदात उडवित होते. 

111.त्यांना, त्यांच्या धीर-संयमामुळे आम्ही खूप चांगला मोबदला दिला. 
आज तेच सफलता प्राप्त ठरले. 

112.अल्लाह फर्माविल की, तुम्ही धरतीवर मोजण्या इतकी काही वर्षे 
राहून परत आले, तर किती वर्षे तिथे राहिले? 

113.ते म्हणतील की, आम्ही जगात राहीलो तरी किती? एवढेच की, एक 
दिवस किंवा दिवसाचा हिस्सा! गणना करणाऱ्यांना विचारले जावे. 




































































24. अन-नूर 418 पारा 18 











114.फर्माविले जाईल की, होय फार थोडा काळ राहिले. परंतु या 
हकीकतीचे ज्ञान जाणून घेण्याची तुम्ही काहीच पर्वा केली नाही. 

115.तुम्ही काय असे समजून घेतले होते की, आम्ही तुम्हाला हेतु विना 
असेच निर्माण केले आणि तुम्हाला आमच्याजवळ परत यावे लागणार 
नव्हते? 

116.अल्लाह अतिशय उच्च आहे. खराखुरा सत्ताधारी शासक व बादशहा 
आहे. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी ईश्वर किंवा उपास्य नाही; आणि 
अर्शचा (प्रतिष्ठित ईश सत्ता केंद्राचा) स्वामीही फक्त तोच आहे. 

॥117.जो कोणी अल्लाहच्या बरोबर, दुसऱ्या कोणाशीही दुआ फऐप्रार्थना) 
करील तर त्याची ही दुआ निराधार, पुरावा नसलेली आहे. अशा 
माणसाकडून त्याच्या पालनकर्त्यासमोर मोठा सक्‍त हिशोब घेतला 
जाईल. असे लोक तर काफिर (सत्याचा इन्कार करणारे) झाले, 
ज्यांना सफलता कधीच लाभू शकत नाही. 

118.तर तुम्ही दुआ (प्रार्थना) करीत रहा की, हे माझ्या पालनहार रब! 
मला क्षमाकर व दयाकर आणि सर्वात जास्त दया करणारा केवळ 
तूच आहेस. 








24. अन-नूर 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 64 आयती आणि 9 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. ही सूरह (अध्याय) आम्ही अवतरीत केली आणि यात सांगितलेल्या 
आदेशांवर अमल बजावणी आम्ही बंधनकारक अनिवार्य केले. यात 
प्रकाशाने परिपूर्ण अशा स्पष्ट आयती आम्ही अवतरीत केल्या आहेत. 
यासाठी की, या आदेशांचे पालन करण्यात तुमचे चित्त एकाग्र रहावे. 

2. व्यभिचारी स्त्री आणि व्यभिचारी पुरूष, प्रत्येकाला शंभर शंभर कोडे 

मारा. जर तुम्ही अल्लाह व आखिरतच्या दिवसावर ईमान राखत 
असाल, तर अल्लाहच्या दीन धर्माचा हा कायदा लागू करण्यात 
तुम्हाला एखाद्याचा संकोच करण्याची (मुलाहिजा राखण्याची) व दया 
करण्याची आवश्यकता नाही, आणि या दोघांना सजा देते वेळी ईमान 
धारकांच्या एका जमातीने हजर राहिले पाहिजे. 

3. व्यभिचारी पुरूष, व्यभिचारी किंवा अनेकेश्‍वरी स्त्रीशीच निकाह करतो. 


न 





























24. अन-नूर 419 पारा 18 














10. 


। 


जळ 





अशाप्रकारे व्यभिचारी स्त्रीशी व्याभिचारी किंवा अनेकेश्‍वरी पुरूषच 
निकाह करतो. ईमानधारकांसाठी असे करणे हराम ठरविले गेले आहे. 





. आणि जे लोक नेक चलनाच्या सुशील, स्त्रीयांना ऐब लावतात, मग 


या आरोपा बद्दल चार साक्षी आणू शकत नसतील तर अशांना ऐंशी 
(80) कोडे मारा. मग त्यांची गवाही कबूल करू नका. कारण असे 
लोक चरित्र हीन आहेत. 


. परंतु जे लोक तौबा (क्षमा याचना) करतील व त्या नंतर चांगल्या 





प्रकारे आपले आचरण सुधारून घेतील तर खात्रीने अल्लाह अतिशय 
माफ करणारा, दयावान आहे. 


. जे लोक स्वतः आपल्या पत्न्यांवर व्याभिचाराचा आरोप लावतील, 


आणि त्यांच्याजवळ स्वतः त्यांच्याशिवाय दुसरे साथीदार नसतील तर 
यांच्यापैकी प्रत्येकासाठी साक्ष देण्याचा नियम असा की, अल्लाहच्या 
नावाने चार वेळा शपथपूर्वक हे सांगावे लागेल की, निःसंदेह, आरोप 
ठेवण्यात तो अगदी सच्चा आहे. 


. आणि पाचव्या वेळी त्याला हे सांगावे लागेल की, हा आरोप ठेवण्यात 


जर तो खोटा असेल तर त्याचावर अल्लाहच्यातर्फे धिक्कार आहे. 





. आता स्त्रीवरून सजा अशा प्रकारे टळू शकते की, तिने चार वेळा 


अल्लाहची शपथ घेऊन सांगावे की, हा आरोप लावण्यात पुरूष 
खोटा आहे. 


. आणि पाचव्या वेळी, हे सांगावे की, जर हा सच्चा असेल तर 


माझ्यावर अल्लाहचा प्रकोप कोसळो. 

हा कायदा अवतरीत करून अल्लाहने तुमच्यावर फार मोठी कृपा 
केली आणि ही त्याची असीम दया कृपा आहे, नाही तर तुम्ही मोठ्या 
पेचांत पडले असते आणि हेही नेहमी लक्षात ठेवा की, अल्लाह तौबा 
कबूल करणारा आणि मोठा तत्त्वदर्शी आहे. 








. ज्या लोकांनी असत्याचे एक तुफान उभे केले, ते तुमच्यातलीच एक 


टोळी आहे. तुम्ही आपल्याकरीता या अफवेला वाईट समजू नका, 
उलट याच्यातही तुमच्याकरीता भलाईचा पैलू आहे. या आरोपाच्या 
प्रसंगी ज्याने देखील उपद्रव सुरू करण्यात जेवढा भाग घेतला आहे, 
तेवढाच गुन्हा त्याने मोल घेतला; आणि जो मनुष्य त्यांचा प्रमुख 
बनला होता त्याच्याकरीता तर अतिशय जबरदस्त अजाब आहे. 


























24. अन-नूर 420 पारा 18 














12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


जेव्हा ही गोष्ट तुम्ही लोकांनी ऐकली तर हे ऐकताच ईमानधारक 
पुरूष व ईमानधारक स्त्रीयांनी आपल्या मनात भले-चांगले समजून 
असे कां नाही म्हटले की, हा उघड खोटा आरोप आहे. 

अशी खोटी चर्चा करणारे या आरोपाबद्दल चार साक्षीदार का आणले 
नाहीत? जेव्हा आरोप साबीत करण्यासाठी त्यांच्यासह साक्षीदारांची 
साक्ष मौजूद नाही, तर अल्लाहच्याजवळ ते लोक खोटारडे आहेत. 
आणि जर या जगात व आखिरतमध्ये तुमच्यावर अल्लाहची कृपा व 
त्याच्या दयेची सावली नसती, तर जेव्हा तुम्ही या तुफानाची चर्चा 
सुरू केली होती, तेव्हाच याबद्दल एक भयंकर अजाब तुम्हाला 
आपल्या घेऱ्यात घेऊ शकत होता. 

जेव्हा तुम्ही ही चर्चा आपल्या तोंडी राखली आणि अफवा म्हणून 
अशा गोष्टी बोलू लागले, ज्या तुम्हाला काहीच माहित नव्हत्या. आणि 
तुम्ही याला एक साधारण बाब समजून घेतले होते, वास्तविक, 
अल्लाहजवळ ही एक गंभीर आरोपाची चर्चा होती. 

जेव्हा तुमच्या कानापर्यंत या आरोपाची चर्चा पोहचली, तेव्हा असे का 
नाही झाले की, तुम्ही हे सांगून टाकले असते की, आम्ही अशी गोष्ट 
आपल्या जीभेवर कशी आणू शकतो? अल्लाह मोठा पवित्र आहे आणि 
हा एक फार मोठा खोटा आरोप आहे. 

जर तुम्ही खरोखर ईमानधारक आहात तर अल्लाह तुम्हाला उपदेश 
करतो की, या प्रकारच्या आरोप ठेवण्यापासून स्वतःला नेहमी दूर 
राखत जा. 

अल्लाह आपल्या आदेशांना स्पष्टपणे तुम्हाला ऐकवितो. तोच मोठा 
ज्ञानी व तत्त्वदर्शी आहे. 

जे लोक असे इच्छितात की, ईमानधारकांच्या समाजात निर्लज्जतेच्या 
गोष्टींची चर्चा जारी व्हावी तर अशा लोकांकरीता या जगात व 
आखिरतमध्ये अतिशय दुःखदायक अजाब आहे आणि अल्लाह 
जाणतो, पण तुम्ही नाही जाणत. 

आणि तुमच्यावर जर अल्लाहची दया कृपा नसती आणि हे की, 
अल्लाह तुमच्या हक्कात माफ करणारा व मेहेरबान राहिला नसता, 
तर या अफवामुळे तुमच्यावर मोठे संकट येऊ शकत होते. 

हे ईमान आणलेल्या लोकांनो! सैतानाच्या बरोबरीने चालू नका जो 












































24. अन-नूर 421 पारा 18 














22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


मनुष्य सैतानाच्या पाऊलाचे अनुसरण करील तर त्याने हे लक्षात 
ठेवले पाहिजे की, सैतान तर निर्लज्जता व वाईट गोष्टीकडेच घेऊन 
जाईल आणि जर अल्लाहची दया व कृपा तुमच्यावर नसती, तर 
तुमच्यापैकी कोणा एकालाही आपला सुधार करून घेणे नशीबी 
राहिले नसते. परंतु अल्लाह ज्याला इच्छितो पवित्र-शुद्ध करतो; आणि 
अल्लाह खूप ऐकणारा व सर्व काही जाणणारा आहे. 

तुमच्यापैकी जे लोक मोठे प्रतिष्ठित व श्रीमंत असतील तर अशा 
लोकांनी या गोष्टीची शपथ घेऊ नये की, अमुक एक नातेवाईकांची, 
गोर गरीबांची आणि अल्लाहच्या मार्गात अमुक हिजरत (देश त्याग) 
करणाऱ्यांची आता मदत करणार नाही. उलट मोठेपणा व बुजुर्गी 
लाभलेल्या लोकांनी तर त्यांना माफ केले पाहिजे; व त्यांच्या चूका 
दृष्टी आड केल्या पाहिजे. काय तुम्ही नाही इच्छित की, अल्लाहने 
तुमचे अपराध माफ करावेत? निःसंदेह अल्लाह मोठा माफ करणारा व 
दया करणारा आहे. 

चारित्य्शील (नेक चलन व दुराचारापासून दूर असलेल्या) 
ईमानधारक स्त्रीयांबद्दल जे लोक वाईट गोष्टींची चर्चा करतात, 
त्यांच्यावर या जगात व आखिरतमध्ये दोन्ही ठिकाणी धिःक्काराचा 
मारा आहे आणि त्यांच्याकरीता फार मोठा अजाब (भंयकर सजा- 
यातना) आहे. 

तो दिवस त्यांच्यासाठी मोठा कठीण असेल जेव्हा त्यांच्या जीभा, हात 
व पाय त्यांच्या विरूद्ध साक्ष देऊन सांगतील की, हे लोक कस कशा 
हरकती करीत होते. 

त्या दिवशी अल्लाह, त्यांच्या सर्व कर्माचा न्यायासह पूरेपुर बदला देईल 
आणि त्यांना चांगल्या प्रकारे माहित पडेल की, अल्लाह खरोखर सत्य 
व स्पष्ट बयान फर्माविणारा आहे. 

गलीच्छ स्त्रीया गलीच्छ पुरूषांच्या लायक असतात आणि गलीच्छ 
पुरूष गलीच्छ स्त्रीयांना पात्र असतात आणि स्वच्छ सुशील स्त्रीयां, 
स्वच्छ सुशील पुरूषांच्या योग्य असतात, आणि स्वच्छ सुशील पुरूष, 
स्वच्छ सुशील स्त्रीयांना पात्र असतात. दुष्ट व दुराचारी लोक त्याच्या 
विषयी जी काही बकवास करतात, सदाचारी लोक त्या 
बकवासापासून मुक्‍त आहेत. त्यांच्याकरीता माफी व सम्मानपूर्ण रोजी 












































24. अन-नूर 422 पारा 18 














(आजिविका) आहे. 

27. हे ईमानधारकांनो! आपल्या घरांशिवाय दुसऱ्यांच्या घरांत प्रवेश 
करायचा असेल तर प्रथम प्रवानगी घ्या आणि त्या घराच्या लोकांना 
सलाम करा, या आदेशाचे सतत स्मरण राखा की, या आदेशात 
तुमच्याकरीता भलाई आहे. 

28. मग जेव्हा तुम्ही पहाल की, घरांमध्ये कोणीही नाही, तर अशा 
घरांमध्ये तुम्ही प्रवेश करू नये; येथपर्यंत की, तुम्हाला घरात येण्याची 
परवानगी दिली जावी आणि जर तुम्हाला असे सांगितले गेले की, 
परत जा, तर तुम्ही तेथून परत फिरले पाहिजे. ही पवित्र शुद्ध पद्धति 
आहे, जी तुम्हाला सांगितली गेली. तुम्ही जे देखील काम करता, 
अल्लाहला त्याचे चांगले ज्ञान आहे. 

29. ज्या घरांमध्ये कोणी राहातच नसेल आणि तिथे तुमचे काही सामान 
वगैरे ठेवलेले असेल तर मग अशा घरांमध्ये दाखल होण्यात 
तुमच्यावर कसलाही गुन्हा नाही. तुम्ही जे जाहीर करता व जे काही 
लपवून ठेवता, ते देखील अल्लाहला चांगल्या प्रकारे माहित आहे 

30. तुम्ही ईमानधारक पुरूषांना सांगा की, आपली नजरे खली ठेवावे 

आणि आपल्या लज्जा-स्थानांचे रक्षण करावे. यात त्यांच्याकरीता 

पवित्रता व साफ सुथरेपणा आहे. निःसंशय अल्लाहला त्यांच्या सर्व 
कामांची खबर आहे. 

. आणि ईमान कबूल केलेल्या स्त्रीयांनाही हा आदेश ऐकवा की, त्यांनी 

आपल्या नजरा खाली ठेवाव्यात, व आपल्या लज्जा-स्थानांचे रक्षण 

करावे आणि आपली शोभा सजावट दाखवत फिरू नये, परंतु जी 
लाचारीमुळे खुली राहील तर काही हरकत नाही. छातीवर आपली 
ओढणी (दुपट्टा) नियमित टाकून ठेवावा आणि आपला शृंगार (शोभा 
सजावट) फक्त आपल्या पतीसाठी करावा, दुसऱ्या कोणावर जाहीर 
होऊ देऊ नये. परंतु आपले पिता व आपल्या पतीचे पिता आणि 
आपले पुत्र व आपल्या पतीचे पुत्र किंवा आपले भाऊ अथवा भावाचे 
पुत्र किंवा आपल्या बहिणींचे पुत्र किंवा आपली बरोबरीची मैत्रिणी 
अथवा घरातले काम करणारी दासी (मोलकरीण) व घरगुती कामाचे 
असे नोकर चाकर, ज्यांना स्त्री पुरूषांच्या संबंधा विषयी काहीच 
माहित नसावे किंवा अशा कमी वयाची मुले, ज्यांना स्त्रीयांच्या 














3 


न्न 
































24. अन-नूर 423 पारा 18 














1२) 


3 


33. 


34. 





लज्जाविषयीच्या गोष्टी माहित नसाव्यात, तर अशांच्या समोरही 
येण्यात त्यांना काही हरकत नाही. आणि ईमानधारक स्त्रीयांनीही 
सावधगिरी राखली पाहिजे की, पाजेब (पैजणा) ची झंकार ऐकविण्या 
करीता आपले पाय आपटून चालू नये की, ज्या मुळे झाकून ठेवलेल्या 
दागिन्यांच्या शोभेचा विचार दुसऱ्यांच्या मनात येऊ लागावा, आणि 
ईमान धारकांनो, तुम्ही सर्व मिळून आपल्या नादानीच्या अवस्थेकडून 
परत फिरून, तौबा (क्षमा-याचना) करून अल्लाहकडे या की, तुम्ही 
सफल व्हाल. 





. आणि तुमच्यापैकी ज्या स्त्रीया विधवा झाल्या असतील आणि तुमचे 


नेक सदगुणी नोकर व दासी आणि तुमच्यापैकी जे अविवाहित 
असतील, त्यांचा निकाह (विवाह) करून देण्यात तुम्ही ध्यान दिले 
पाहिजे. जर असे लोक आर्थिक दुष्टीने कमजोर असतील, तर 
अल्लाह आपल्या कृपेने त्यांना श्रीमंत करील आणि खरोखर अल्लाह 
विशालता व व्यापकता राखणारा आणि महाज्ञानी आहे. 

ज्या लोकांना निकाह करण्याची सवलत नसेल त्यांनी स्वतःला रोखून 
धरावे, येथपर्यंत की, अल्लाहने आपल्या कूपेने त्यांना भरपूर प्रदान 
करावे आणि तुमचे दास किंवा दासींपैकी जो कोणी तुमच्या 
गुलामीतून मुक्त होऊ इच्छित असेल, तेव्हा जर तुम्ही त्यांच्यात 
भलाईचा पैलू पहाल तर त्यांना मुक्‍त केल्याचा दस्तावेज लिहून द्या. 
आणि अल्लाहने तुम्हाला जी धन दौलत प्रदान केली आहे, 
त्याच्यातून त्यांचीही मदत करा. या जगाच्या थोडयाशा जीवना 
करीता आपल्या दासीकडून व्यभिचाराचे जबरदस्ती पूर्वक काम घेऊ 
नका जर त्या नेक चलनीचे जीवन पार पाडू इच्छित असतील आणि 
लक्षात ठेवले पाहिजे की, अशा लाचार व बेबस मुलींना बळजबरीने 
वाईट कामाला लावले गेले असेल, तर अल्लाह त्यांच्या 
लाचारपणामुळे त्यांना माफ करील की, तो माफ करणारा व दया 
करणारा आहे. 

आणि आम्ही तुमच्याकडे उघड व स्पष्ट अशा निशाण्या अवतरीत 
केल्या आहेत आणि तुमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांचे बोध घेण्या 
सारखे घटना प्रसंगही बयान केले आहेत. ज्या कोणाला आपला 
बचाव करण्याची काळजी असेल त्यांच्याकरीता यात मोठा लाभदायक 


















































24. अन-नूर 424 पारा 18 














उपदेश आहे. 

35. अल्लाह आकाश व जमीनीचा प्रकाश होय. त्याच्या तेजाचे उदाहरण 
असे की, जणू मेहराब असावे त्यात एक दिपक असावा आणि दिवा 
काचेच्या फानुसमध्ये असावा. काचेची चमक अशी की, जणू 
चमकणारा दिव्य तारा. या दिव्याला बरकतवाल्या (समृद्धशाली) 
जैतूनच्या झाडापासून उज्जवल केले जावे. या झाडाची दिशा पूर्व 
पश्चिमेच्या बंधनातून मुक्‍त असावी, ज्याचे तेल इतके साफ स्वच्छ 
उज्जवल आणि तीव्र असावे की, त्याला दूरवरून आगीने अजून स्पर्श 
ही केलेला नसावा की प्रज्वलीत व्हावे. 'नूरून अला नूर' प्रकाशावर 
दिव्य प्रकाश असा की, समस्त विश्‍व प्रकाशमय व्हावे आणि आपल्या 
या दिव्य तेजाकडे अल्लाह ज्याला इछिल मार्ग दाखविल आणि ही 
उदाहरणे अल्लाहने लोकांकरीता बयान केली आहेत. अल्लाह प्रत्येक 
गोष्टीस चांगल्या प्रकारे जाणणारा आहे. 

36. या दिव्य प्रकाशाची किरणे त्या घरांवर पडतात, ज्यांच्या विषयी 
अल्लाहने आदेश दिला आहे की, त्यांना बुलंद केले जावे. आणि 
त्यांची श्रेष्ठता व मान मर्यादा कायम राखली जावी, जिथे सकाळ 
संध्याकाळ अल्लाहच्या नावाचे स्मरण केले जात असेल आणि त्याची 
पवित्रता वर्णन केली जात असेल. 

37. असे लोक, ज्यांना व्यापार उद्योग अल्लाहच्या स्मरणापासून गाफिल 
करू शकत नाही, ते नमाज वक्‍्तशीरपणे पढतात, जकात अदा 
करतात आणि अशा दिवसाच्या अजाबचे भय राखतात, ज्या दिवशी 
हृदये व डोळयांची उलटा पालट होऊन जाईल. 

38. अल्लाह अशा लोकांच्या सत्कर्माचा मोबदला खूप चांगला प्रदान करील 
आणि आपल्या असीम कृपेने आणखी ही जास्त देईल. ज्याला 
इच्छिल अमर्याद (अगणित) रोजी (आजिविका) प्रदान करील, ही 
फक्त अल्लाहची शान आहे. 

39. जे लोक इन्कार करणारे आहेत, त्यांची कर्मे वाया जाण्याचे उदाहरण 
असे आहे, जण रेगिस्तानी मैदानात तहानलेला मनुष्य भटकत वाट 
विसरला असेल, सपाट मैदानाला लांबून उन्हामुळे पाणी समजून 
घेईल, आणि त्या ठिकाणी पोहचेल तर पाणी नावाची कसलीही वस्तू 
त्याच्या हाती लागू नये. पाण्या विना तडफून जीव जाण्याचा 



































24. अन-नूर 425 पारा 18 














थै 


द्र 


थै 


जळ 


थै 


1२) 


43. 


ही 


45. 


अल्लाहचा फैसला त्याच्यासमोर यावा आणि अल्लाहने त्याचा हिशोब 
तिथेच पूर्ण करून टाकावा, आणि खरोखर, अल्लाहला हिशोब 
घेण्यात काहीच उशीर लागत नाही. 


.एका उदाहरणावर आणखी विचार करा की, एखाद्या खोल समुद्राच्या 


आंत खूप खूप अंधार असावा. वरून लाटेने त्याला झाकून टाकले 
असावे आणि एका लहरीवर दुसऱ्या लहरीचा घेरा पडतच रहावा 
आणि वरून दाट ढग पसरलेले असावे. अंधारावर गडद अंधार 
एकावर एक काळी सावली पडत रहावी, अशा खोल समुद्रात 
बुडालेला मनुष्य किती लाचार व बेबस होईल की, जेव्हा हात बाहेर 
काढील, तर त्याला आपला हात सुद्धा न दिसावा आणि खूप चांगले 
समजून घ्या की, ज्या कोणाला अल्लाह आपल्या दिव्य तेजापासून 
वंचित राखील, तर मग त्याला कोठूनही प्रकाश लाभू शकत नाही. 











.काय तुम्ही विचार नाही केला की, आकाशांमध्ये व जमीनीवर जो 


कोणी आहे आणि उडणारे पक्षी, जे पंख पसरवून पंक्तिबद्ध होऊन 
उडत असतात. (हे सर्व अल्लाहच्या ऐब हीन असण्याचा पुरावा 
आपल्या अस्तित्वाने देत आहेत) आणि त्याची स्तुति-प्रशंसा करतात 
आणि प्रत्येकाला आपल्या दुआ नमाज व अल्लाहच्या पवित्रतेसह, 
स्तुतिगान करण्याची आपापली पद्धती माहित आहे, आणि समस्त 
सृष्टी-निर्मितीपैकी प्रत्येकाच्या एक एक कामाची अल्लाहला खबर आहे. 





, आकाश व जमीनीची समस्त राजसत्ता केवळ अल्लाहकरीता आहे. 


आणि सर्वांना अल्लाहकडेच परतायचे आहे. 

काय, तुम्ही नाही पाहिले की, अल्लाह ढगांना चालते फिरते करून, 
पुन्हा त्यांना एकमेकात मिसळवितो आणि एकावर एक चढवितो, मग 
तुम्ही पाहता की, या ढगापासून पाऊस पडू लागतो आणि 
आकाशापासून पर्वतांपासून कडक थंडी व बर्फ-वृष्टि करून गारांचा 
वर्षाव करतो, ज्यावर इच्छितो त्यावर पाडतो आणि ज्याला इच्छितो 
सुरक्षित राखतो. याच्या वीजेची चमक, संभवत: कोणत्याही क्षणी 
डोळयांचे तेज व दृष्टि नाहीसे करून टाकील. 

रात्र आणि दिवसाचा उलट फेर अल्लाहच्या शक्‍्ति-सामर्थ्याने होत 
राहतो. दृष्टी राखणाऱ्या लोकांकरीता यात मोठा बोध आहे. 

अल्लाहने प्रत्येक जीवधारीला पाण्यापासून निर्माण केले आहे. यांच्यापैकी 


























24. अन-नूर 426 पारा 18 














46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5 


>> 


52. 


53. 


काही असे आहेत. जे पोटावर रेंगून चालतात आणि बहुतेक असे 
आहेत जे दोन पायांवर चालतात आणि कित्येक चार पायांवर 
चालतात, अल्लाह आपल्या निर्मितीस अतिशय उचित प्रकारे, आपल्या 
इच्छेनुसार निर्माण करतो, यात काहीच शंका नाही की, अल्लाहला 
सर्व काही करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त आहे. 

आम्ही अतिशय स्पष्ट बयान करणाऱ्या आयती अवतरीत केल्या. 
सरळ मार्गावर चालण्याचे मार्गदर्शन ही अल्लाह ज्याला इच्छिल 
त्यालाच लाभेल. 

हे तोंडाने म्हणतात की, आम्ही अल्लाहवर ईमान राखले व त्याच्या 
पैगंबरावर, आणि आम्ही आदेश मानला आहे, मग या नंतरही 
त्यांच्यातली एक टोळी आपल्या वचनापासून फिरते. असे लोक 
ईमानधारक राहिले नाहीत. 

कारण जेव्हा त्यांच्या आपसातील मामल्यात फेसला करण्यासाठी 
अल्लाह व त्यांच्या पैगंबराकडे त्यांना बोलाविले जाते, तेव्हा 
त्यांच्यापैकी एक जमात मागे पलटु लागते. 

आणि जर न्यायदानात फैसला त्यांच्या हक्कात झाला तर मग मान 
(गर्दन) हलवून मोठ्या आनंदाने आदेश कबूल करतात. 

काय, त्यांचा मनात रोग आहे की, त्यांना शंका-संशया मुळे, ही भिती 
वाटत की, अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराच्या फेसल्यात त्यांचा हक्क 
मारला जाईल. उलट, हेच लोक अन्यायी व जूलमी आहेत. 














. ईमान धारकांची शान तर ही असली पाहिजे की, त्यांच्या आपसातील 


झगडया तंटयात फैसला करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा अलाह व त्याच्या 
पैगंबराकडे त्यांना बोलाविले जावे, तेव्हा त्यांचे फक्त एकच म्हणणे असावे 
की, आम्ही ऐकले मानले आणि असेच लोक सफल ठरतील. 

आणि जो कोणी अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचा आदेश मानील, 
अल्लाहचे भय राखील व त्याच्या नाराजीपासून आपला बचाव करील 
तर असेच लोक सफलता प्राप्त करणारे आहेत. 

आपली वफादारी जताविण्यासाठी जोर जोराने अल्लाहची शपथ 
घेऊन सांगतात की, आपण आदेश देताच आम्ही घर दार सोडून 
बाहेर पडू उत्तरा दाखल तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, वफादारी 
म्हणजे काय ते सर्वांना माहित आहे, यात शपथ घेण्याची काय 























24. अन-नूर 427 पारा 18 














54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


आवश्यकता आहे? आणि तुमच्या सर्व कामांची अल्लाहला चांगली 
खबर आहे. 

तुम्ही सांगा की, अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचा आदेश मानत जा 
आणि मानत नसाल तर जाणून घ्या की, पैगंबरावर फक्त तेवढीच 
जबाबदारी आहे, जी त्यांच्यावर टाकली गेली आहे आणि तुम्हालाही 
आपल्या जबाबदारीचे ओझे स्वतः उचलायचे आहे. जर तुम्ही पैगंबराचे 
म्हणणे मान्य करून त्यांचे आज्ञा पालन करीत रहाल तोपर्यंत तुम्हाला 
मार्गदर्शन प्राप्त होत राहील अन्यथा नाही आणि पैगंबराची जबाबदारी 
संदेश स्पष्टपणे (तुमच्यापर्यंत) पोहचविणे एवढीच आहे. 

तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी ईमान आणले व नेक आचरण करीत 
राहिले. त्यांच्या करीता अल्लाहने वायदा केला आहे की, जमीनीवर 
त्यांना अधिकार प्रदान करील, जसा त्यांच्या पूर्वीच्या लोकांना त्याने 
खिलाफतची देणगी (ईनाम) प्रदान केली होती, आणि त्यांच्या करीता 
ज्या दीन-धर्माला अल्लाहने पसंत केले आहे, त्या धर्माच्याद्वारे 
ईमानधारकांचे पाय मजबूत राखील आणि भय व दहशतीच्या 
मुकाबल्यात त्यांना शांती प्रदान करील. तेव्हा त्यांनी आता फक्त 
माझीच उपासना करावी आणि माझ्यासह कोणत्याही अवस्थेत 
कोणत्याही वस्तूला सहभागी मानू नये. असा फार मोठा इनाम की, 
आता ज्याने देखील याची कदर केली नाही तर असे अवज्ञाकारी 
लोक वाईट अवस्थेत असतील. 

आणि नमाज कायम करा (अर्थात नियमितपणे अदा करा) आणि 
जकात अदा करीत रहा, आणि पैगंबराचे आज्ञा पालन करा, यासाठी 
की तुमच्यावर दया केली जावी. 

इन्कार करणाऱ्यांनी आता या भ्रमात राहू नये की, जमीनीवर कोठेही 
पळून जाऊन आम्हाला बेबस करू शकतील. त्यांचे ठिकाण तर 
जहन्नमची आग आहे. या जगातून परत आल्यावर त्यांना या वाईट 
ठिकाणी रहावे लागेल. 

हे ईमान आणलेल्या लोकांनो! हा आदेश ऐका की, तुमचे दास आणि 
घरात कामकाज करणारे नौकर चाकर आणि ती मुले, जी अजून 
वयात आली (प्रौढ झाली) नाहीत, या सर्वांनी विशेष करून तीन 
प्रसंगी तुमच्या खोलीत येण्याची परवानगी घेतली पाहिजे. फ़ 












































24. अन-नूर 428 पारा 18 














59. 


60. 


6 


जळ 


नमाजच्या पूर्वी आणि जुहर (दुपारच्या) नमाजच्या वेळी, जेव्हा तुम्ही 
आराम करण्या करीता भारी वजनाचे कपडे उतरवून हलकया 
कपड्यांमध्ये असता, आणि ईशा (रात्री) च्या नमाजच्या नंतर, या 
तिन्ही वेळा तुमच्या एकांताकरीता आहेत आणि या वेळेच्या नंतर 
तुमच्यावर व त्यांच्यावर काही गुन्हा नाही. कारण कामकाजांमुळे 
आपसात एकमेकांजवळ प्रत्येकाला येणे जाणे करावेच लागते. ही 
अल्लाहची मोठी महिमा आहे की, तुमच्या प्रत्येक आवश्यकता तो 
जाणतो. म्हणून आपल्या आयती तुमच्या करीता स्पष्ट बयान केल्या; 
आणि खरोखर अल्लाह मोठा जाणणारा व मोठा तत्त्वदर्शी 
(हिकमतशाली) आहे. 

आणि कमी वयाची मुले समजदार होऊ लागताच त्यांनाही आपल्या 
पूर्वीच्या लोकां प्रमाणे परवानगी घेऊन आत आले पाहिजे अशा प्रकारे 
अल्लाहने अगदी स्पष्टपणे तुमच्यासाठी आपले आदेश बयान केले, 
आणि अल्लाह मोठा ज्ञान संपन्न व हिकमतशाली आहे. 

आणि घरी बसलेल्या स्त्रीयां, ज्यांना निकाह करण्याची काही आशा 
राहिली नसेल, जर शोभा सजावट जाहीर करण्याचा इरादा नसेल, 
तर त्या आपल्या पडद्याच्या चादरी पांघरून घेत नसतील तर त्यांना 
काही हरकत नाही आणि जर याच्यात ही संकोच पूर्वक वागतील तर 
हे त्यांच्याकरीता अधिक चांगले आहे, अल्लाह सर्व काही ऐकणारा व 
जाणणारा आहे. 




















. आंधळे, पांगळे, (लंगडे) व रोगंयासाठी यात हरकत नाही की, त्यांनी 


दुसऱ्या कोणाच्या घरी जेवण करावे आणि स्वतः तुमच्यावरही काही 
बंधन नाही, ज्या प्रमाणे आपल्या घरी जेवण करता, आपल्या बापाच्या 
घरी आणि आपल्या मातांच्या घरी व भावां-बहिणींच्या घरी जाऊन 
जेऊ शकता, ज्यांच्या चाब्यां तुमच्या अधिकारात, ताब्यात असाव्यात 
आणि याच प्रकारे आपल्या मित्रांच्या घरीही जेवणांसाठी जाणे दुरूस्त 
आहे. सर्व मिळून एकत्र जेवाल तरीही हरकत नाही आणि वेगवेगळे 
बसून जेवाल तरी देखील काही हरकत नाही. जेव्हा घरांमध्ये प्रवेश 
कराल, तेव्हा प्रथम सलाम करीत जा. ही सलाम दुआ तुम्हा स्वतःवर 
अल्लाहतफे पवित्र आणि बरकतपूर्ण सलामतीचा नजराणा आहे. अशा 
प्रकारे अल्लाह तुम्हा सर्वाकरीता आपल्या निशाण्यांचे स्पष्ट बयान 























25. अल-फुर्कान 429 पारा 18 














फर्मावितो, यासाठी की, तुम्ही समजून घ्यावे. 

62. ज्या लोकांनी अल्लाह व त्याच्या पैगंबरावर ईमान आणले (कबूल 
केले) तेच खरे मोमीन (ईमानधारक) आहेत. ज्याची ही शान आहे की, 
पैगंबरासह जेव्हा देखील एखाद्या आदेशाचे पालन करण्याकरीता 
त्यांना जमा केले जाईल तेव्हा बैठकीतून उठून जाणार नाहीत, जो 
पर्यंत अल्लाहच्या पैगंबराकडून परवानगी घेत नाहीत निःसंदेह जे 
लोक परवानगी घेऊन जातील, तर असे लोक अल्लाह व त्याचे 
पैगंबरावर ईमान राखण्यात सच्चे आहेत. तर, जेव्हा हे लोक आपल्या 
कामासाठी तुमच्याजवळ परवानगी मागतील तर तुम्ही त्यांच्यापैकी 
ज्याला इच्छा होईल जाण्याची परवानगी द्या, आणि त्यांच्याकरीता 
अल्लाहसमोर माफीची दुआ करा. निश्‍चितच अल्लाह माफ करणारा व 
मोठा मेहेरबान आहे. 

63. अल्लाहच्या पैगंबराला आवाज देणे असे समजू नका, जसे आपसात 
एकमेकांना हाका मारून बोलविता. अल्लाहला चांगल्या प्रकारे माहित 
आहे की, तुमच्यापैकी मजलिस (सभा) मधून कोण कोण चुपचाप 
निसटतो. जे लोक देखील अल्लाहच्या पैगंबराच्या आदेशांचा भंग 
करतात, त्यांनी सावध राहिले पाहिजे की, त्यांच्यावर कोणत्याही वेळी 
संकट कोसळून पडण्याचे भय आ,हे अथवा कोणताही दुःखदायक 
अजाब त्यांच्यावर येऊ शकतो. 

64. सावध व्हा की, आकांशामध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, सर्वच्या सर्व 
एकट्या अल्लाहचीच आहे. निश्‍चितपणे तो जाणतो की, आता या 
वेळी तुम्ही कोणत्या स्थितीत आहात आणि ज्या दिवशी अल्लाहकडे 
हे सर्व परतविले जातील, तेव्हा अल्लाह त्यांच्या एक एक कर्माची 
खबर त्यांना देईल आणि अल्लाह प्रत्येक गोष्टी विषयी खूप चांगले 
ज्ञान राखतो. 




















25. अल-फुर्कान 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 7 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





ज्न्नॉ 


. समृद्धशाली (बरकतवाला) आहे अल्लाह, ज्याने आपल्या विशेष 
दासावर (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम वर), सत्य व 

















25. अल-फुर्कान 430 पारा 18 














असत्यामध्ये फैसला करणारा ग्रंथ अर्थात 'फुर्कान' अवतरीत केला. 
यासाठी की, याच्याद्वारे सर्व जगातील लोकांना खबरदार केले जावे. 

2. आकाशांची व धरतीची राजसत्ता केवळ त्याच एकट्याची आहे, ज्याने 
कधीही कोणाला आपला पुत्र बनविले नाही, साम्राज्य सत्तेत कोणीही 
त्याचा भागीदार नाही. तो प्रत्येक चीज वस्तूचा निर्माण करणारा आहे. 
आणि प्रत्येक चीज वस्तूचे त्याने एक विशेष अनुमान निश्‍चित केले. 

3. अशी भव्य शान राखणारा आहे, तरीही लोकांनी, त्याच्याशिवाय 
दुसऱ्यांना माबूद (उपास्य) बनविले, जे कोणत्याही वस्तूला निर्माण 
करू शकत नाही, उलट हे बिचारे स्वतःच निर्माण केले गेले आहेत 
आणि आपल्या स्वतःसाठी काही नफा नुकसान प्राप्त करण्याचे 
सामर्थ्य त्यांच्या अखत्यारात नाही. हे लोक मृत्यु व जीवनाचे मालक 
मुळीच नाहीत आणि मेल्यानंतर पुन्हा जिवंत होणेही त्यांच्या 
अधिकारात नाही. 

4. तरी देखील इतक्या सत्य गोष्टी विषयी इन्कारी लोक म्हणाले की, 
ही मनाने रचलेली गोष्टी आहे, जी त्याने स्वतःच रचून घेतली आहे 
आणि या बनावटी कामात दुसर्‍या लोकांनीही त्याला हात भार 
लावला आहे. असा आरोप ठेवून इन्कारी लोक मोठ्या जुलूम व 
असत्याचा आधार घेऊन सत्याच्या मुकाबल्यास उभे राहिले. 

5. आणि म्हणाले, या तर सर्व पूर्वीच्या लोकांच्या कथा-कहाण्या आहे, 
ज्या त्याने लिहुन ठेवल्या आहेत आणि सकाळ संध्याकाळ दुसरे लोक 
त्यास वाचून ऐकवित असतात. 

6. तुम्ही त्यांना सांगा की, हे कुरआन तर त्याने अवतरीत केले आहे जो 
समस्त आकाशांच्या व धरतीच्या रहस्य भेदाना जाणतो. निःसंशय तो 
मोठा क्षमाशील व मोठा मेहेरबान आहे. 

7. आणि ते म्हणाले की, हे कशा प्रकारचे पैगंबर आहेत, जे जेवण 
करतात व बाजारात हिंडणे फिरणे करतात. त्यांच्यावर एखाद्या 
फरिश्त्यांला का नाही पाठविले गेले की, त्यानेही यांना साथ देऊन 
भय दाखविले असते. 

8. किंवा त्यांच्याकडे एखादा खजीना उतरविला गेला असता अथवा 
काही नाही तर त्यांच्याजवळ एखादा चांगला बाग राहिला असता 
खाण्यासाठी आणि या जालीम लोकांनी तर पैगंबराचे म्हणणे 









































25. अल-फुर्कान 431 पारा 18 














मानणाऱ्यांना येथपर्यंत सांगितले की, तुम्ही जादूने झपाटलेल्या 
माणसाचे कथन मान्य करून घेतले. 

9. तुम्ही (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) ही बघत रहा की, कस 
कसे निराधार व वाहयात उदाहरणे तुमच्यासाठी बयान करतात. हे 
लोक बहकून गेले की, आता सरळ मार्ग प्राप्त करणे यांच्या करीता 
कठीण झाले आहे. 

10. मोठा बरकतवाला (समृद्धशाली) आहे तो अल्लाह, जर त्याने इच्छिले 
तर त्यांच्या अपेक्षित बागेपेक्षा किती तरी चांगले बाग-बगीचे तुम्हाला 
प्रदान करील, ज्याच्या खाली सतत झरने वाहत असतील आणि 
तुम्हाला मोठे आलीशान महाल देखील प्रदान करील. 

. खरी गोष्ट तर अशी की, त्यांनी कियामतीला खोटे समजून घेतले 
आहे आणि ज्याने देखील कियामतीच्या घडीला खोटे ठरविले तर 
अशा करीता आम्ही जहन्नमची भडकत असलेली आग तयार करून 
ठेवली आहे. 

12. जहन्नमची, ती आग यांना दुरून पाहताच तिचा क्रोध व उसळण्याचा 
भयानक आवाज त्यांना ऐकू येईल. 

13. आणि जेव्हा या जहन्नममध्ये एक साखळीत कित्येकांना एकत्र बांधुन 
तंग जागेत फेकून दिले जाईल, तेव्हा मृत्यु व विनाशाला हाका 
मारतील. 

14. त्यांना सांगितले जाईल, आज फक्त एकाच मृत्युची मागणी करू 
नका, तर अनेक मरणांना हाक मारा. 

15. तुम्ही त्यांना विचारा, काय हे चांगले की सदैव राहण्याची ती जन्नत 
चांगली, जिच्या विषयी पापमुक्त लोकांशी वायदा केला गेला आहे, जे 
कर्मांचे फळ व राहण्याच्या दृष्टीने सर्वात उत्तम ठिकाण आहे. 

16. प्रत्येक वस्तू तिथे जेव्हा इच्छितील प्राप्त होईल आणि नेहमी राहतील. 
हे तुमच्या पालनकर्त्याचे पुर्ततायोग्य वचन आहे. 

17. आणि ज्या दिवशी तो या सर्वांना एकत्रित करील; आणि ज्यांची हे 
लोक अल्लाहशिवाय भक्ति करीत होते, त्यांनाही जमा करून 
विचारले जाईल की, काय माझ्या या दासांना तुम्ही मार्गभ्रष्ट केले 
होते अथवा हे लोक स्वतःच सरळ मार्ग सोडून वाट चुकले होते. 

18. ते म्हणतील अल्लाह तू दोषहीन (कोणताही ऐब नसलेला) पवित्रतम 

















। 


ळक 






































25. अल-फुर्कान 432 पारा 19 














आहेस. आमची काय मजाल कौ, तुझ्याशिवाय दुसऱ्यांना वाली बनवून 
आम्ही त्यांना मार्गभ्रष्ट केले असते. परंतु जेव्हा तू त्यांना व त्यांच्या 
वाड वडीलांना जीवन सामुग्री प्रदान केली, तेव्हा हे आभार न 
मानणारे, तुझ्या उपदेशाला विसरून त्यास दृष्टी आड करून बसले 
आणि आता बरबाद होणारी जमात बनून हिशोबाच्या मैदानात लाचार, 
निराधार उभे आहेत. 

19. तुम्ही जी काही वाहयात बकवास करीत होते, तिला तुमच्या 
भागीदारांनी तुमच्या तोंडावर खोटी ठरविले. आज तुम्ही इतके 
निराधार व बेसहारा आहात की, अजाब (सजा यातना) टाळू ही 
शकत नाही व येथून दूसरीकडे जाऊही शकत नाही; आणि कोणी 
तुमच्या मदतीला येणार देखील नाही. तुमच्यापैकी जो जुलमी 
अत्याचारी असेल तर त्याला आम्ही आणखी जास्त सजा यातना देऊ. 

20. तुमच्या पूर्वी आम्ही जेवढे देखील पैगंबर पाठविले, सर्व भोजन करीत 
असत व बाजारात फिरतही असत आम्ही तुम्हाला एकमेकांची परीक्षा 
व कसोटीचे कारण बनविले आहे. मग काय तुम्ही कसोटीत मनावर 
ताबा ठेवून संयम राखाल? आणि तुमच्या पालनकर्ता रब प्रत्येकाला 
चांगल्या प्रकारे पाहत आहे. 



























आमच्यावर एखादा फरिश्ता का नाही उतरविला गेला, 
किंवा आम्ही आपल्या पालनकर्त्यालाच पाहिले असते. निश्‍चित अशा 
लोकांनी आपल्या मनात, स्वतःला फार मोठे समजून घेतले आहे 
आणि मर्यादा पार करून फार उपद्रव माजवू लागले आहेत. 

. ज्या दिवशी हे गुन्हेगार लोक, फरिश्त्यांना पाहतील, तेव्हा मात्र हे दृश्य 
त्यांच्यासाठी चांगले असणार नाही, आणि मोठ्याने ओरडू लागतील 
की, हाय हाय! वाचवा वाचवा! 

23. आणि जे काही कर्म त्यांनी केले आहे, त्याची आम्ही जांच पडताल 

करू आणि त्यांच्या करतूतीची धूळ उडवून दऊ. 

24. जन्नतचे लोक त्या दिवशी फार चांगल्या निवास स्थानामध्ये असतील 

आणि त्यांची दुपार मोठ्या आरामात जात असेल. 

25. आणि हे सर्व काही त्या दिवशी समोर दिसून येईल, ज्या दिवशी 

आकाश ढगांच्या पातळीवर यऊन फाटून जाईल, व फरिश्त्यांचे लश्कर 








2 


२) 























25. अल-फुर्कान 433 पारा 19 














26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


नळ 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


एका मागून एक उतरत असतील. 

त्या दिवशी खरीखुरी राजसत्ता व साम्राज्य केवळ रहमानकरीता 
असेल आणि हा दिवस इन्कार करणाऱ्यांकरीता अतिशय सकत व 
कठीण असेल. 

आणि ज्या दिवशी अत्याचारी मनुष्य आपल्या हाताचा चावा घेईल व 
अतिशय दुःखाने ओरडून म्हणेल की अरेरे! केवढे माझे दुर्देव! 
पैगंबरासह मी जगात सरळ मार्ग धरला असता तर आज माझी अशी 
वाईट दशा झाली नसती. 

अरेरे! माझ्यावर हा कसा वाईट प्रसंग आला! मी अमक्या माणसाला 
आपला मित्र बनविले नसते तर बरे झाले असते. 

माझ्या जवळ उपदेश आल्या नंतर त्याने माझी दिशा भूल केली. 
आणि हा सैतानच होता, जो माणसाला ऐन वेळेवर सोडून पळाला. 
आणि कियामतीच्या दिवशी पैगंबर (स.) सांगतील, हे माझ्या 
पालनकर्त्या रब! हे माझ्या जमातीचे ते लोक आहेत, ज्यांनी कुरआन 
सोडून दिले होते. 











. आणि अशा प्रकारे गुन्हेगारपैकी, प्रत्येक पैगंबराचे शत्रू ठेवले आहेत. 


परंतु मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी फक्त तुझा पालनकर्ता रब 
पुरेसा आहे. 

आणि इन्कार करणाऱ्यांनी असेही सांगितले की, या पैगंबरावर 
कुरआन एकाच वेळी एकत्र का नाही उतरविले गेले? होय, याला 
आम्ही थोडे थोडे करून अवतरीत केले की, तुमच्या मनाला मजबूती 
येत जावी, म्हणून आम्ही थोडे थोडे थांबून याला अवतरीत केले. 

त्या लोकांनी, तिकडून एखादे उदाहरण, प्रमाण किंवा सवाल मांडताच, 
आम्ही आपल्या येथून अतिशय चांगले, खुलाशासह सत्य उत्तर 
तुमच्याजवळ पाठविले. 

ज्या लोकांनी आपल्या ठाव ठिकाणाला फसादचे स्थान बनविले आहे, 
त्यांचा मार्ग फार चूकीचा मार्ग बनला, त्यांना घेरून घारून 
जहन्नमकडे तोंडघशी पाडून जमा केले जाईल. 

पैगंबर मूसा (अ.) यांनाही आम्ही ग्रंथ प्रदान केला होता; आणि त्यांचे 
भाऊ हारून (अ.) यांना त्यांच्या सहाय्यक बनविले. 

आम्ही त्यांना हुकूम फर्माविला की, तुम्ही दोघे त्या जमातीच्या लोकांकड 





























25. अल-फुर्कान 434 पारा 19 














37. 


38. 


39. 


4 


खा) 


थै 


नळ 


42. 


43. 


44. 


जा, जे आमच्या निशाण्यांना खरे मानत नाही. शेवटी मात्र अशा 
जनसमूहाला आम्ही अगदी नष्ट करून टाकले. 

याच्यापूर्वी पैगंबर नूह  (अ.) यांच्या जमातीने जेव्हा संदेश 
आणणाऱ्याच्या कथनाला खरे जाणले नाही, तेव्हा आम्ही त्यांना 
बुडवून ठार मारले आणि माणसांकरीता त्यांना बोध-चिन्ह बनविले. 
जुलमी व अत्याचारी लोकांकरीता आम्ही दुःखदायक मार तयार 
करून ठेवला आहे. 

आद व समूदचे लोक आणि विहीर वाल्यांना व त्यांच्या दरम्यानच्या 
काळातील बहुतेक जमातींना आम्ही नष्ट करून टाकले आहे. 

त्या सर्वाना आम्ही उदाहरणे दऊन चांगल्या प्रकारे समजाविले, परंतु 
जेव्हा त्यांनी मानले नाही, तेव्हा प्रत्येकाचा चुराडा करून नायनाट 
केला. 




















. (हे पैगंबर स.) तुमचा विरोध करणारे लोक प्रवास करतांना अशा 





वस्ती जवळून गेले आहेत. जिच्यावर भयंकरपणे दगडांचा वर्षाव केला 
गेला होता. तर काय, त्यांनी ती वस्ती पाहून घेतल्यावरही काही बोध 
प्राप्त केला नाही? नव्हे, खरे तर हे लोक मेल्यानंतर जिवंत होण्याची 
आशाच ठेवत नाही. 








.आणि हे लोक तुम्हाला पाहिल्यावर थट्टा उडवितात व म्हणतात की, 





हाच का तो मनुष्य, ज्याला अल्लाहने पैगंबर बनवून पाठविले आहे? 
अहो, हा मनुष्य तर पूर्ण तयारीस लागला होता की, आम्हाला 
आमच्या उपास्यांपासून फिरवावे. जर आम्ही पूर्ण ताकतीसह 
त्यांच्यावर अटळ राहिले नसतो, तर हा मनुष्य आम्हाला पथशभ्रष्ट 
केल्या विना राहिला नसता! हे लोक जेव्हा आपल्या स्वतःच्या 
डोळयांनी अजाब पाहून घेतील, तेव्हा त्यांना चांगले माहित पडेल की, 
सरळ मार्ग सोडून चुकीच्या मार्गाला कोण लागला होता! 

काय तुम्ही (स.) त्या मनुष्याची अवस्था पाहिली नाही, ज्याने आपल्या 
इच्छा आकांक्षेला आपले उपास्य बनवून घेतले आहे. तर काय तुम्ही 
अशा एखाद्या माणसाचे कार्य साध्य करण्याची जबाबदारी घेऊ 
शकाल? 

काय, तुम्ही असे समजता की, त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक ऐकतात 
किंवा समजतात. नव्हे! उलट हे लोक जनावरां सारखे आहेत, 





























25. अल-फुर्कान 435 पारा 19 














इतकेच काय तर मार्ग प्राप्त करण्यात जनावरांपेक्षाही जास्त मार्गभ्रष्ट 
आहेत. 

45. काय, तुम्ही आपल्या पालनकर्त्या रबचे शक्ति सामर्थ्य पाहिले नाही 
की, तो सावलीला कशा प्रकारे ताणून पसरवितो त्याने इच्छिले असते 
तर सावलीला पसरू दिले नसते. मग आम्ही सूर्याला त्यावर 
मार्गदर्शक व प्रमाण बनविले. 

46. मग आम्ही त्याला टप्प्याटप्प्याने आपल्याकडे ओढून घेतले. 

47. तोच अल्लाह की, ज्याने तुमच्याकरीता रात्रीला पोषाख बनविले आणि 
झोपेला तुमच्या आरामाचे कारण बनविले आणि दिवसाला काम 
धंद्यासाठी उठून चालण्या फिरण्याचे साधन बनविले. 

48. तोच तर आहे, जो आपली दया कृपा वर्षाविण्या अगोदर वाऱ्यांना 
खुश खबर देण्याकरीता पाठवितो, आणि आकाशातून स्वच्छ पवित्र 
पाणी वर्षविण्याच्या आमच्या सामर्थ्याचा कारनामाही किती महान 
आहे! 

49. की मृत शहरांकरीता आम्ही साफ स्वच्छ पाणी वर्षवून जीवन सामुग्री 
निर्माण करतो यासाठी की, आपल्या निर्मितीपैकी बहुतेक जनावरांना 
व बहुतेक मानवांची तहान दूर व्हावी. 

50. आम्ही त्यांच्यामध्ये त्याची (पाणीची) वाटणी केली त्यांनी बोध घ्यावा 

म्हणूण तरीही बहुतेक लोक इन्कार केल्या शिवाय राहिले नाही. 

. आणि जर आम्ही इच्छिले असते तर प्रत्येक वस्तीत खबरदार 

करणारा उभा करू शकत होतो. 

52. तेव्हा आता तुम्ही इन्कारी लोकांच्या खुशी ना खुशीची काहीच पर्वा 
करू नका आणि या (कुरआना) द्वारे तीव्र संघर्ष करा. 

53. आणि त्यानेच दोन समुद्रांना मिळवून चालवले आहे. एकाचे पाणी 
असे गोड की, तहान मिटावी व दुसऱ्याचे पाणी खारे कडू आणि 
दोघांच्यामध्ये त्याने एक आड पडदा ठेवला की, गोड व खाऱ्या 
पाण्याच्या प्रवाहांना मिसळण्यापासून अडसर कायम राखावा. 

54. त्याची मोठी शान (महिमा) आहे की त्याने मनुष्याला पाण्यापासून 
निर्माण केले आणि मनुष्याला कुटूंब असलेला व सासरवाडी असलेला 
बनविले आणि (हे पैगंबर स.) तुमच्या पालनकर्ता सामर्थ्य बाळगणारा 
आहे. 

















5 


जळो 























25. अल-फुर्कान 436 पारा 19 














55. तरीही, हे लोक अल्लाहखेरीज दुसऱ्यांच्या बंदगी व उपासनेत लागले 
आहेत. जे ना त्यांना काही लाभ पोहचवू शकतात आणि ना त्यांचे 
काही नुकसान करू शकतात परंतु प्रत्येक इन्कारी मनुष्य, आपल्या 
पालनकर्त्याच्या विरोधक आहे. 

56. (हे पैगंबर स.) आम्ही तुम्हाला खुश खबर देणारा व भय दाखविणारा 
बनवून पाठविले आहे. 

57. तुम्ही (स.) सांगा की, मी हे कुरआन सादर केल्याबद्दल तुमच्याकडून 
कसलाही मेहेनताना मागितला नाही. मात्र एवढेच इच्छितो की, 
ज्याला वाटेल त्याने आपल्या पालनकर्त्या रबचा मार्ग स्वीकार करावा. 

58. आणि भरोसा ठेवा त्याच्यावर जो (अमर) नेहमी जिवंत आहे, कधीही 
मृत्यु पावणार नाही आणि त्याचे गुण विशेष, त्याच्या स्तुति प्रशंसेसह 
वर्णन करीत जा. आपल्या दासांच्या वाईट कर्मावर नजर ठेवण्या 
करीता, त्याचे फक्त खबर राखणेच पुरेसे आहे. 

59. त्यानेच आकाशांना व जमीनीला आणि या दोघांच्या दरम्यान 

असलेल्या समस्त चीज वस्तूना सहा दिवसात निर्माण केले, मग ईश 
सत्ता-स्थानावर पूर्णपणे विराजमान झाला. तो मोठा रहमान (दयावान) 
आहे. त्याची ओळख करून घ्यायची असेल तर एखाद्या जाणकार, 
खबर ठेवणाऱ्याला विचारा. 

. जेव्हा त्यांना असे सांगितले जाते की, फक्त रेमान (सर्वाधिक दयावान 
अल्लाह) ला सजदा करा तर ते म्हणतात कोण रहेमान? काय, 
ज्याच्यासाठी तुम्हाला आदेश द्याल फक्त त्यालाच सजदा करावा? 
आणि तुमच्या बोलाविण्यावर त्यांचा तिरस्कार आणखी जास्त वाढतो. 
(सजदा नं 7) 

.सर्व बरकत (समृद्धि) त्याच्याच अस्तित्वा मुळे आहे, ज्याने आकाशात 
बुरूज अर्थात मजबूत किल्ले बनविले आणि त्यात दिवा प्रज्वलीत 
केला आणि तेजस्वी चंद्र बनविला. 

.आणि त्यानेच रात्र व दिवसाला अशा प्रकारे बनविले की एका मागून 
एक येत राहतात जो मनुष्य समजून घऊ इच्छित असेल किंवा 
आमचा आभार मानू इच्छित असेल तर त्यांच्यासाठी बोध प्राप्त 
करण्याचे हेही प्रमाण आहे. 

63. रहमानचे खास बंदे (दास) ते आहेत, जे जमीनीवर गर्व न करता 

















6 


दे 











6 


व 


6 


1२) 




















25. अल-फुर्कान 437 पारा 19 

















चालतात, आणि अज्ञानी मूर्ख लोक जेव्हा त्यांना व्यर्थ विवादामध्ये 
टाकू इच्छितात तर हे लोक सलामत रहा असे म्हणून तिथून चालू 
लागतात. 








64. आणि त्यांच्या रात्रीचा मोठा हिस्सा, त्यांच्या पालनकर्त्या रबसाठी 


सजदे व कयाम करण्यात पार पडतो. 





65. अतिशय ध्यानपूर्वक ही दुआ करतात की, हे आमच्या पालनहार! 


आम्हाला जहन्नमच्या अजाबापासून सुरक्षित ठेव की, तिचा अजाब 
भयंकर संकट आहे. 





66. आम्हाला वाचव, कारण जहन्नमचे निवासस्थान मोठे भयानक आहे. 


तिथे तर थोडा वेळ राहणे सुद्धा अजाब (सजा-यातना) आहे. 


67. रहमानच्या दासांची एक खूबी ही देखील आहे की, जेव्हा धन खर्च 





करायचे असेल तर व्यर्थ खर्च करीत नाही; आणि कंजूसपणाही 
करीत नाही, तर दरम्यानी अवस्थेत फार चांगल्या रीतीने खर्च 
करतात. 


68. आणि रहमानच्या दासांचा हा गुण ही फार चांगला आहे की, अल्लाह 


सह एखाद्या दुसऱ्या उपास्याजवळ दुआ (प्रार्थना) मागत नाही आणि 
अल्लाहने ज्या जीवाची हत्या करणे हराम ठरविले आहे, त्याला 
नाहक ठार करीत नाही, आणि व्यभिचार कुकर्म करीत नाही जो 
कोणी असा भयंकर अपराध करील, तर त्याने फार मोठे पाप आपल्या 
शिरावर घेतले. 


69. कियामतीच्या दिवशी त्याचा अजाब वाढत जाईल तो त्यात नेहमी 


अपमानित होऊन पडून राहील. 


70. परंतु जो कोणी तोौबा (क्षमा याचना) करील व ईमानावर कायम राहून 


7 


नेक अमल (सदाचरण) करीत राहिल, तर अल्लाह अशा लोकांच्या 
अपराधांना (वाईट कर्माना) सत्कर्मात बदलून टाकील आणि खरोखर 
अल्लाह मोठा माफ करणारा व मेहेरबान आहे. 
. आणि ज्याने तौबा केली व सत्कर्म करण्यास निघाला, तर त्याची 
तौबा अल्लाहजवळ जाऊन पोहचली, आणि तोौबा (क्षमा याचने) 
करीता परत जाणे अल्लाहशिवाय कोठेही नाही. 





नळ 


72. आणि रहमानचे दास ते आहेत, जे खोटी गवाही देत नाहीत, आणि 


रस्त्याने जातांना फालतू कामांशी सामना झाल्यावर आपल्या बचावाकरीता 

















26. अश-शोअरा 438 पारा 19 














मोठ्या खूबीने निघुन जातात. 

73. आणि त्यांची शान अशीही आहे की, त्यांना त्यांच्या पालनकर्त्या 
रबच्या आयतींची आठवण करून दिली गेली, तरीही त्यावर आंधळे 
बहीरे होऊन पडत नाहीत. 

74. आणि त्यांची दुआ (प्रार्थना) ही फार चांगली आहे, जेव्हा विनंती 
करतात की, हे पालनहार! आम्हाला आमच्या जोडीमध्ये व आमच्या 
संततीमध्ये डोळयांची शितलता प्रदान कर आणि आम्हाला दुराचारा 
पासून दूर राहणाऱ्या लोकांच्या नेता बनव. 

75. अशा लोकांना त्यांच्या सबुरीचा मोबदला म्हणून खूप चांगले प्रतिफळ 
प्रदान केले जाईल. उंच महालांमध्ये त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था 
असेल. सलामतीच्या दुआसह त्यांचे स्वागत केले जाईल. 

76. तिथे हे लोक नेहमी राहतील. किती चांगले ठिकाण व किती उत्तम 
निवास स्थान! 

77. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, जर तुम्ही माझ्या पालनकर्त्या रबजवळ 
दुआ न कराल, तर माझ्या पालनहाराला काहीच पर्वा नाही. तुम्ही 
सत्याला खोटे ठरविण्याचा अपराध केला आहे, त्याचे संकट फार 
लवकर तुमच्यावर येणार आहे. 




















26. अश-शोअरा 





ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 227 आयती आणि 11 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. तॉ - सीम - मीम. 

2. या आयती आहेत एका अशा ग्रंथाच्या, जो आपला हेतु स्पष्टपणे सांगतो. 

3. हे पैगंबर (स.) कदाचित त्यांनी न स्वीकारल्याबद्दल, तुम्ही काय 
आपला जीव द्याल? 

4. आम्ही इच्छिले असते तर आकाशातून एखादी निशाणी टाकू शकत 
होतो, ज्याच्या दबावाने त्यांच्या माना (डोके) अपमानित होऊन 
झुकल्या असत्या. 

5. रहेमानच्यातफे त्यांच्याकरीता जेव्हां केव्हां ताजा नसीहत नामा (बोध 
पत्र) येतो, त्याला दुर्लक्ष करून टाळतात. 

6. त्यांनी आमच्या बोध पत्राला खोटे ठरविण्याची हिम्मत करून त्याला 
































26. अश-शोअरा 439 पारा 19 














9. 


10. 


म्य 
ळक, 


थट्टा मस्करीत टाळले, त्याचा भयानक परिणाम फार लवकर त्यांच्या 
समोर येईल. 


. काय त्यांची नजर जमीनीच्या पैदावाराकडे नाही गेली की, आम्ही 


तिच्यातून केवढया मोठ्या संख्येने प्रकाशमय जोडया उगविल्या. 


. त्यात त्यांच्या करीता एक मोठी महत्वपूर्ण निशाणी होती परंतु 


त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी ईमान स्वीकारले नाही. 

तुमचा पालनकर्ता अतिशय प्रभावशाली (दबदबा राखणारा) व 
मेहेरबान आहे. 

जेव्हा तुमच्या पालनहार अल्लाहने मूसा (अ.) यांना आदेश दिला की, 
जुलमी व अत्याचारी जमात कडे तुम्हाला जायचे आहे. 





. फिरऔओनच्या जमातीच्या लोकांना सांगा, काय हे लोक आमचे भय 


नाही राखत? 





. मूसा (अ.) ने विनंती केली की, हे पालनहार! मला भिती वाटते की, 


हे लोक मला खोटे ठरवतील . 


. माझी हृदय तंग (संकुचित) होऊ लागते आणि माझी जीभ ठीक 


प्रकारे चालत नाही, म्हणून हारून (अ.) कडेही आपण हा आदेश 
पाठवा. 


. आणि माझ्यावर फिरऔनच्या जमातीचा एक खटलाही बाकी आहे. 


मला भय वाटते की, मी त्यांच्याजवळ जाऊन पोहचताच ते मला ठार 
मारतील. 


. रब (पालनहार) ने फर्मान जारी केले, मुळीच नाही त्यांची काय 





मजाल आहे की, तुम्हाला ठार करू शकतील. तुम्ही दोघे आमच्या 
निशाण्या घेऊन जा आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. खूप चांगले ऐकतो. 





. फिरऔनजवळ जाऊन ऐलान करा की, आम्ही सर्व जगाच्या 


पालनहारचे रसूल (पैगंबर) आहोत. 


, आणि ही मागणी करा की, बनी इस्राईलला आमच्या सोबत पाठवा. 
. फिरऔन म्हणाला की, हे मूसा (अ.)! काय आम्ही तुमचे पालन पोषण 


आपल्या दरबारी, शाही वातावरणात बालपणापासून केले नव्हते, आणि 
तुम्ही आपल्या वयाची अनेक वर्षे आमच्या सोबत राहिले आहात. 











. आणि तुम्ही एका माणसाला ठार केले. काय ते काम तुम्ही करायला 


पाहिजे होते आणि आता मात्र तुम्हाला आमच्या उपाकारांची थोडीशीही 

















26. अश-शोअरा 440 पारा 19 














2 


९०2 


2 


कळ 


22. 


23. 


2 


न्> 


25. 


2 


छल 


27. 


2 


९0 


29. 


कदर राहिली नाही. 


. मूसा (अ.) म्हणाले, होय; हे काम माझ्याकडून झाले (कसल्याही 





इराद्याश्‍वाय तो मनुष्य माझ्या हातून मेला होता.) परंतु त्या वेळी 
माझ्यासमोर कोणताही मार्ग नव्हता. 


. जेव्हा माझ्या हातून ही हत्या झाली तेव्हा मला भिती वाटली आणि 





मी तुमच्या ठिकाणाहून निघून गेलो, तेव्हा माझ्या पालनकर्त्या रबने 
मला बुद्धिमानता पूर्ण आदेश प्रदान केला आणि मला त्याने आपल्या 
पैगंबरामध्ये सामिल केले. 

आणि काय हा तुझा माझ्यावर एवढा मोठा उपकार झाला की, 
ज्याच्या मोबदल्यात तू बनी इस्प्रईलच्या संपूर्ण जमातीला आपला 
गुलाम बनवून ठेवशील? 

फिरऔन म्हणाला, सांगा हा रब्बुल आलमीन (सर्व जगाचा पालनहार) 
कोण आहे? 


. मूसा (अ.) म्हणाले की तोच, जो पालनकर्ता रब आहे सर्व आकाशांचा 


व जमीनीचा आणि त्यांच्या दरम्यान जे काही आहे, सर्वांचा पालनहार 
तोच एकटा आहे. जर तुम्हाला विश्‍वास ठेवायचा असेल तर हे उत्तर 
पुरेसे आहे. 

फिरऔन आपल्या आस पासच्या सरदारांना म्हणाला की, काय तुम्ही 
ऐकले नाही की, मूसा (अ.) काय बोलत आहे? 








.मूसा (अ.) पूर्ण शक्ति सह म्हणाले की, तोच अल्लाह तुमचाही 





पालनकर्ता आहे आणि तुमच्या पूर्वीच्या वाड वडीलांचाही तोच एक 
पालनहार आहे. 

फिरऔन म्हणाला की, हा पैगंबर, जो तुमच्याकडे पाठविला गेला आहे, 
आहे, होशमध्ये असलेला दिसत नाही. 


.मूसा (अ.) आपले कथन जारी ठेवत म्हणाले की, अक्कलवान असाल 


तर कान नीट उघडे ठेवून ऐका की, पूर्व आणि पश्‍चिम व यांच्या 
दरम्यान जे काही आहे, त्या सर्वांचा पालनहार ही फक्त तोच एकटा 
आहे. 

फिरऔन म्हणाला की, मूसा जर तुम्ही माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणाला 
आपला उपास्य (आराध्य दैवत) बनविले तर मी तुम्हाला केद खान्यात 
पाठवीन. 

















26. अश-शोअरा 441 पारा 19 














309. 


31. 
.मग मूसा (अ.) यांनी आपली काठी जमीनीवर टाकली आणि तो 


3 


1२) 


3 


९० 


34. 


3 


ा 


36. 


37. 


3 


0 


3 


९ 


4 


-> 


42. 


4 


९3 


44. 


मूसा (अ.) म्हणाले की, मी आपल्या आवाहनावर तुम्हाला स्पष्ट प्रमाण 
दाखवीन, तरीही? 
तेव्हा फिरऔन म्हणाला, होय, खरे असाल तर आणून दाखवा. 


लगेच एक स्पष्टपणे दिसणारा मोठा साप झाला. 


. आणि मूसा (अ.) यांनी आपला हात बाहेर काढून जाहीर केला तर तो 


पाहणाऱ्यां करीता तेजस्वी झाला. 
फिरओऔन आपल्या आस पास बसलेल्या दरबारी लोकांना म्हणाला की, 
अरे हा तर मोठा माहिर जादुगार आहे. 


. याचा इरादा आता माहित झाला की जादूच्या जोरावर तुम्हाला 





तुमच्या देशातून बाहेर काढू इच्छितो. आता तुम्ही व्यवस्था ठेवणारे 
सल्ला द्या की, याचा मुकाबला कसा प्रकारे केला जावा? 

दरबारी लोक उत्तर देतांना म्हणाले की, मूसा (अ.) व त्याच्या 
भावाला आता कैद करून ठेवा आणि सर्व शहरामध्ये सरकारी 
कारींद्यांना ऐलान करण्यासाठी पाठवा. 

यासाठी की, त्याने समस्त निष्णात (माहिर) जादूगारांना आपल्याजवळ 
आणून हजर करावे. 





. मग काय, फार मोठ्या संख्येत एक ठरलेल्या दिवशी खास ठराविक 


वेळेवर जादूगारांना एकत्र केले गेले. 


. आणि लोकांमध्ये ऐलान केले गेले की, तुम्ही सर्व उपस्थित राहणार ना? 
40. 


यासाठी की, जादूगार भारी पडावेत, तर आम्ही सर्व त्यांच्या मार्गावर 
चालायला लागू. 


. सर्वच्या सर्व जादूगार जेव्हा दरबारात जमा झाले, तेव्हा जादूगारांनी 





त्या संधीचा लाभ उचलत फिरअनजवळ मागणी केली की, आम्ही 
प्रभावी ठरलो तर, आम्हाला काही लाभ होईल का? 

फिरऔन म्हणाला, हो! कां नाही? जरूर तुम्हा सर्वांना आमच्या शाही 
दरबारात आपल्याजवळ बसण्याकरीता विशेष स्थान प्रदान करू. 


. मूसा (अ.) म्हणाले की, जे काही तुम्हाला टाकायचे आहे, तुम्हीच 


टाका. 
तेव्हा जादूगार लोकांनी आपल्या दोऱ्या व काठ्या टाकून सांगितले 
की, फिरऔनच्या इज्जत व प्रतिष्ठेची शपथ आम्हीच प्रभावशाली राहू. 




















26. अश-शोअरा 442 पारा 19 














45. 


46. 


4 


जश 


48. 


49. 


5 


|] 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 
57. 


मग मूसा (अ.) यांनी आपली काठी खाली टाकताच जादूगारांचे सर्व 
बनावटी करतब त्याने गिळून टाकले. 

हे दृष्य पाहताच जादूगार त्वरीत सजद्यात अशा प्रकारे पडले की, 
जणू त्यांना बेकाबू सजद्यात पाडले गेले असावे. 


,आणि ऐलान केले की, आम्ही समस्त विश्‍्वांच्या पालनहार रबवर 


ईमान आणले. 

जो मूसा (अ.) व हारून (अ.) चा रब आहे, तोच आमच्या पालनकर्ता 
आहे. 

फिरऔन म्हणू लागला की, माझ्या परवानगी शिवाय तुम्ही ईमान 
स्वीकारण्याची हिम्मत कशी केली. आता आम्हाला माहित पडले की, 
मूसा (अ.) तुमचा मोठा लीडर आहे, ज्याने तुम्हाला मोठा जादू टोणा 
शिकविला आहे, आता फार लवकर त्याचा परिणाम माहित पडेल. 
ऐकून घ्या की, तुम्हा सर्वांचा एका बाजूचा हात व दुसऱ्या बाजूचा 
पाय कापून टाकीन आणि तुम्हा सर्वाना एकत्र सूळीवर लटकवीन. 











. जादूगरांनी सांगितले की, काय हरकत नाही, वास्तविक आम्हाला 





आपल्या पालनकर्त्या रबकडे परत जायचेच आहे. 

आम्ही आपल्या ईमानाचे ऐलान सर्वात प्रथम केले आहे, म्हणून आता 
आम्हाला ही आशा वाटते की, आमचा पालनकर्ता आमच्या अपराधांना 
माफ करील. 

आणि आम्ही मूसा (अ.) कडे वहीद्वारे आदेश पाठविला की, आमच्या 
दासांना घेऊन रात्रीतूनच निघा. फिरऔनच्या लोकांकडून तुमचा 
पाठलाग (पी छा) ही केला जाईल. 

इकडे फिरऔनने समस्त शहरांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना घेरा 
टाकण्यासाठी रवाना केले. 

म्हणू लागला, खात्रीने ती एक छोटीसी जमात आहे, जिची काही 
हस्ती नाही. 

परंतु त्यांनी आम्हाला क्रोधीत करून आम्हाला मोठा मनस्ताप दिला 
आहे. 

आणि आपण तर जमावाने मोठे आणि दक्ष आहोत. 

अशा प्रकारे आम्ही फिरऔनच्या लोकांना बागा व पाण्याने भरपूर 
अशा झऱ्यापासून बाहेर काढले. 


























26. अश-शोअरा 443 पारा 19 














58. 
59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 
67. 


68. 
69. 
79. 


7 


ल्क 


72. 


73. 


74. 





आणि आम्ही त्यांना खजीने व सजविलेल्या घरांपासून बाहेर काढले. 
त्यांच्याशी अशा प्रकारचा व्यवहार केल्यानंतर आम्ही बनी इस्राईलला 
त्याचे वारस बनविले. 

दिवस चढण्यापूर्वी फिरऔन व त्याचे लश्कर यांच्या मागे लागले. 

मग जेव्हा दोन्ही जमातींनी एकमेकांना जवळून पाहिले, तेव्हा मूसा 
(अ.) चे साथीदार बोलू लागले, आता तर आम्ही सर्वच्या सर्व एकत्र 
धरले गेलो. 

मूसा (अ.) म्हणाले की, फिरऔनचे लश्कर आम्हाला पकडून घेईल 
असे मुळीच होऊ शकत नाही. निःसंदेह, माझ्या पालनहार माझ्या 
सोबत आहे. तो मला आता याच वेळी मार्ग दाखविल. 

तर आम्ही मूसा (अ.) कडे वही पाठवून आदेश दिला की, आपली 
लाठी समुद्रावर मारा, या आदेशावर अमल करताच समुद्र फाटला 
आणि त्याच्या प्रत्येक भाग मोठा पहाडी सारखा झाला. 

आणि तिकडून पाठलाग करणाऱ्या फिरऔनी सैन्यालाही आम्ही त्या 
ठिकाणाजवळ पोहचविले. 

आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना व त्याच्या सोबतच्या सर्व लोकांना 
वाचविले. 

आणि त्यांचा पिछा करणाऱ्या फौजला आम्ही बुडवून ठार केले. 

या घटनेत फार मोठा बोध व निशाणी आहे. परंतु बहुतेक लोकांची 
ही दशा आहे की, ते ईमान कबूल करण्यास तयार नाहीत. 

आणि तुमचा पालनकर्ता अतिशय जबरदस्त आहे, दया करणारा आहे. 
आणि आता तुम्ही त्या लोकांना इब्राहीम (अ.) चा किस्सा वाचून ऐकवा. 
जेव्हा त्यांनी आपल्या वडीलांना व जमातीच्या लोकांना सांगितले की, 
तुम्ही कोणाची बंदगी (उपासना) करण्यात मग्न आहात? 











. त्यांनी उत्तर दिले की, आम्ही तर मूर्तीची उपासना करतो आणि 


त्यांच्या समोर ध्यान मग्न होऊन बसतो. 

इब्राहीम (अ.) म्हणाले, जेव्हा तुम्ही त्यांच्याजवळ दुआ (प्रार्थना) करता, 
काय ते तुमची दुआ ऐकतात ही? 

काय तुम्हाला या मूर्त्या कधी काही लाभ घडवतात किंवा कधी 
तुम्हाला नुकसान पोहचवतात? 

जमातीचे लोक म्हणाले, आम्ही तर आपल्या वाड-वडीलांना असेच 




















26. अश-शोअरा 444 पारा 19 














75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


करतांना पाहिले आहे. 

इब्राहीम (अ.) म्हणाले की, ज्यांची उपासना करण्यात तुम्ही मग्न 
आहात, त्यांच्या अवस्था व योग्यतेबद्दल तुम्ही कधी उघडया डोळयांनी 
विचार तरी केला आहे? 

तुम्ही आणि तुमच्या पूर्वीचे वाड वडील काहीच विचार चिंतन न 
करता ही कशी हरकत करत आहात? 

सर्व विश्‍्वांच्या पालनहार (अल्लाह) शिवाय मी त्या सर्वांच्या विरूद्ध 
दुश्मनी आणि विद्रोहाचे ऐलान करतो. 

ऐकून घ्या, सर्व विश्वांचा पालनहार फक्त तोच (अल्लाह) आहे, ज्याने 
मला निर्माण केले आहे आणि मला मार्गदर्शन देखील तोच करतो. 
तोच मला खायला देतो व प्यायला ही तोच देतो. 

आणि मी आजारी (बिमारी) पडल्यास तोच मला बरे करतो. 

मला मृत्युही तोच देणार आहे आणि नंतर मला जिवंतही तोच करील. 
मी तर त्याच्याशीच आस लावली आहे की, न्यायाच्या दिवशी माझी 
भुल चूक तोच माफ करील. 

हे माझ्या पालनहार (अल्लाह) मला बुद्धिमानता व चतुराई प्रदान कर 
आणि मला सदाचारी लोकांमध्ये सामील कर. 

आणि पुढे (भविष्यात) येणाऱ्या लोकांच्या जीभेवरही माझी चर्चा, सत्य- 
आधारावर जारी ठेव. 

आणि मला नेअमत पूर्ण (अल्लाहच्या देणग्यांनी भरपूर अशा) 
जन्नतचा वारस बनव. 

आणि माझ्या बापाला क्षमा कर की, निसंशय तो मार्गभ्रष्टांपैकी होऊन 
गेला आहे. 

ज्या दिवशी मेलेले लोक जिवंत करून उठविले जातील, त्या 
दिवसाच्या अपमानापासून मला वाचव. 

आणि तो दिवस असा असेल की, धन संपत्ती व संतती (पुत्र) काहीच 
फायदा देणार नाहीत. 

मात्र जो त्या दिवशी, अल्लाहसमोर शुद्धमनाने हजर झाला, तोच 
मुक्‍त होऊ शकेल. 

आणि त्या दिवशी जन्नत परहेजगार (दुराचारापासून दूर राहणाऱ्या) 
लोकांच्या समोर जवळ केली जाईल. 









































26. अश-शोअरा 445 पारा 19 














91. आणि मार्गभ्रष्ट लोकांच्या समोर जहन्नमला जवळ आणले जाईल. 

92. आणि त्यांना सांगितले जाईल की, तुम्ही अल्लाहच्या शिवाय ज्यांच्या 
उपासनेत मग्न होते, ते कोठे गेलेत? 

93. अल्लाह शिवाय त्यांनी कधी तुमची मदत केली होती काय, किंवा 
आज ते स्वतः आपली मदत करू शकतात? 

94. हे सर्व वाट चुकलेले लोक, त्या दिवशी तोंड घशी पाडून 
जहन्नममध्ये फेकले जातील. 

9. आणि त्यांच्या सोबत सैतानाची संपूर्ण फौजही जहन्नममध्ये टाकली 
जाईल. 

96. आणि त्या ठिकाणी हे फक्त आपसात भांडण तंटा करतांना म्हणतील. 

97. अल्लाहची शपथ, आम्ही अगदी स्पष्ट अशा मार्गभ्रष्टतेत पडलो होतो. 

98. जेव्हा तुम्हाला, सर्व विश्‍वांच्या पालनकर्त्या (अल्लाह) च्या बरोबरीचा 
आम्ही समजत राहिलो. 

99. आणि मोठ्या अपराधी लोकांनी आम्हाला या चुकीच्या मार्गावर 
टाकले. 

100. आमची शिफारस करणारा कोणीही नाही. 

101.आता कोण मित्र व दुःख हलके करणारा सोबतीही राहिला नाही. 

102.जगात पुन्हा एकदा जाण्याची संधी मिळाली तर फार बरे होईल 
यासाठी की, आम्ही ईमान धारकांपैकी होऊ. 

103.यामध्ये एक निशाण आहे, मात्र लोकांची ही दशा आहे की, त्यांची 
फार मोठी संख्या ईमाना राखत नाही. 

104.निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता मोठा जबरदस्त, दया करणारा आहे. 

105.नूह (अ.) च्या जमातीच्या लोकांनीही पैगाम (संदेश) पोहचविणाऱ्यांचे 
म्हणणे खोटे ठरविले. 

106.आणि जेव्हा त्यांचे बंधू नूह (अ.) याने त्यांना फर्माविले की, तुम्हास 
भीती नाही वाटत? 

107.मी तुमच्यासाठी एक अनामतदार पैगंबर आहे. 

108.म्हणून अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझे म्हणणे कबूल करा. 

109.मी तुमच्याकडून मोबदला मागत नाही. माझ्या मेहेनतीचे फळ देण्याची 
जबाबदारी फक्त अल्लाहवर आहे. 

110.म्हणून अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझे म्हणणे कबूल करा. 









































26. अश-शोअरा 446 पारा 19 














111.ते म्हणाले, काय आम्ही तुमचे म्हणणे मानावे, वास्तविक तुमच्या 
सोबत मानणारे (कामकाज करण्याच्या दृष्टीन) अगदी खालच्या 
दर्जाचे लोक आहेत. 

112.नूह (अ.) म्हणाले की, त्यांच्या कामकाज संबंधीच्या माहितीशी मला 
काय घेणे देणे? 

113.तुम्हाला थोडीशी समज असेल तर हे लक्षात ठेवा की, त्यांचा हिशोब 
घेण्याची जबाबदारी माझ्या रबची आहे. 

114.आणि मी कोणत्याही ईमान धारकाला आपल्या बैठकीत येण्यापासून 
रोखू शकत नाही. 

115.मी तर उघडपणे प्रत्येकाला भिती ऐकविण्यासाठी पाठविलो गेलो 
आहे. 

116.नूह (अ.) च्या अशा उचित आणि सत्य कथानाच्या विरोधात जमातीचे 
लोक म्हणाले की, हे नूह (अ.)! जर तुम्ही स्वतःला (आमच्या कामांचा 
विरोध करण्यापासून) रोखले नाही व आपले कार्य थांबवले नाही, तर 
आम्ही तुम्हाला दगडांचा वर्षाव करून मारून टाकू. 

117.नूह (अ.) म्हणाले, हे पालनहार! माझ्या जमातीच्या लोकंनी मला 
खोटे ठरविले. 

118.तेव्हा आता तूच माझ्या व त्यांच्या दरम्यान फेसला कर आणि मला व 
माझ्यासह ईमानधारकांना सुटका प्रदान कर. 

119.मग आम्ही नूह (अ.) व त्यांच्या साथी दारांना भरलेल्या नौकेत सवार 
करून मुक्ति दिली. 

120. त्यांच्या शिवाय जे लोक बाकी होते, त्यांना आम्ही बुडवून ठार मारले. 

121.निःसंदेह, या घटनेत एक निशाण मौजूद आहे, परंतु बहुतेक लोक 
ईमान राखत नाही. 

122.आणि खरी गोष्ट अशी की, तुमच्या पालनकर्ता अतिशय वर्चस्वशाली 
असूनही मेहेरबान आहे. 

123.आदच्या जमातीचे लोकांनीही आमच्या पैगंबराना खोटे ठरविले. 

124.आठवण करा त्या वेळेची जेव्हा त्यांचे भाऊ हूद त्यांना म्हणाले की, 
काय तुम्हाला अल्लाहचे भय वाटत नाही? 

125.मी तुमच्यासाठी अनामतदार रसूल (पैगंबर) आहे. 

126.म्हणून अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझे म्हणणे कबूल करा. 






































26. अश-शोअरा 447 पारा 19 

















127.मी तुमच्याकडून मोबदला मागत नाही. माझ्या मेहेनतीचे फळ देण्याची 
जबाबदारी फक्त अल्लाहवर आहे. 

128. ही कशी हरकत करता की, प्रत्येक उंच स्थानावर बिन कामाची व 
हेतू नसलेली यादगार उभी करता. 

129.बांधकाम व कला कौशल्याचा चुकीचा वापर करून मोठ मोठे महाल 
बनविता, जणू काही तुम्हाला या ठिकाणी नेहमी नेहमी करीता 
राहायचे आहे. 

130.आणि जेव्हा एखाद्यावर हात टाकता, तेव्हा मोठ्या कठोरपणे वागता. 

131.अल्लाहचे भय राखा व माझे म्हणणे कबूल करा. 

132.त्या अल्लाहचे तुम्ही अवश्य भय राखले पाहिजे, ज्याच्या मदतीमुळे 
तुमचा जोर (शक्ति सामर्थ्य) चालले आहे; आणि तुम्ही स्वतः या 
गोष्टीला जाणता देखील. 

133.त्याने, चार पायांचे जनावरे व पुत्रांद्वारे तुमची भरपूर मदत केली. 

134.बाग बागीचे व पाण्यांच्या झऱ्यांद्वारे मदत केली. 

135.पैगंबरानी सांगितले की, तुमच्याबाबत मला भिती वाटते एका मोठ्या 
दिवसाच्या प्रकोपाची. 

136.जमातीच्या लोकांनी उत्तर दिले की, तुम्ही आम्हाला उपदेश करा 
किंवा करू नका, आमच्यासाठी ते सारखेच आहे. 

137.पूर्वीचे लोकही (सदाचार व सद्‌ व्यवहारच्या गोष्टी सांगितल्यावर) 
असेच बोलत असत. 

138.आम्हाला कसल्याही प्रकारच्या सजा यातनेची भिती नाही. 

139.पैगंबर हूद (अ.) यांच्या जमातीच्या लोकांनी आपल्या पैगंबराना खोटे 
ठरविले, तर आम्ही त्यांच्या सर्वनाश करून टाकला. या जमातीच्या 
नष्ट होण्यात व उजाड होण्यात बोध प्राप्तीची सामुग्री आहे, तरीही 
बहुतेक लोक अजूनही ईमान कबूल करीत नाही. 

140.खरी गोष्ट अशी की, तुमचा पालनकर्ता अतिशय वर्चस्व (दबदबा) 
राखणार आहे, आणि दया करणारा आहे. 

141.समूदच्या जनसमूहानेही आपल्या पैगंबराना खोटे ठरविले. 

142.जेव्हा त्यांचे भाऊ स्वालेह (अ.) यांनी, त्यांना उपदेश केला की, काय 
तुम्हाला अल्लाहचे भय वाटत नाही? 

143.मी तुमच्यासाठी अनामतदार रसूल (पैगंबर) आहे. 









































26. अश-शोअरा 448 पारा 19 














144.म्हणून अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझे म्हणणे कबूल करा. 

145.मी तुमच्याकडून मोबदला मागत नाही. माझ्या मेहेनतीचे फळ देण्याची 
जबाबदारी फक्त अल्लाहवर आहे. 

146.इथे जे काही तुम्हांस उपलब्ध आहे त्यातच तुम्हांस राहू दिले 
जाईल? 

147.बागा आणि झऱ्यामध्ये? 

148.शेतीमध्ये व खजूरींचे बागांमध्ये ज्यांचे घड रसाळ आहे. 

149.आणि हे, पर्वतांना कोरून मोठ मोठ्या इमारती बनवून मोठेपणा 
दाखवता? 

150.अल्लाहचे भय राखा व माझे म्हणणे कबूल करा. 

151.आणि बेलगाम सदाचारांचा (समाजाच्या ठेकेदारांचा) हुकूम मानण्यास 
इन्कार करा. 

152.हे लोक जमीनीवर धुम करून उत्पात (फसाद) माजवित फिरतात 
आणि सुधारणा करीत नाहीत. 

153.लोक म्हणाले की, तुमच्यावर कोणी तरी जादू टोणा केला आहे. 

154.तुम्ही तर आमच्या सारखेच मनुष्य आहात, खरे असाल तर एखादी 
निशाणी दाखवा. 

155.स्वालेह (अ.) म्हणाले ही एक उंटणी आहे, हिचा पाणी पिण्याचा व 
तुमच्या जनावरांच्या पाणी पिण्याची पाळी एक एक दिवस निश्‍चित 
ठरलेली आहे. 

156.आणि पहा या उंटणीला त्रास यातना पोहचविण्याच्या वाईट इरादयांने 
हात लावण्याचा कधी विचारही करू नका नाही तर एका मोठ्या 
दिवसाच्या अजाबामध्ये धरले जाल. 

157.त्यांनी तिच्या धोंडशीर कापून टाकले (मारून टाकले) आणि 
पश्चाताप करू लागले. 

158.एका सक्त अजाबने त्यांना येऊन धरले. या घटनेमध्येही बोध प्राप्त 
करण्याचे निशाण आहे, तरी देखील बहुतेक लोक ईमान कबूल 
करणारे नाहीत. 

159.आणि तुमचा पालनकर्ता रब मोठा जबरदस्त आहे आणि दया 
करणारा आहे. 

160.लूत (अ.) यांच्या जमातीनेही पैगंबराचे कथन खोटे ठरविले. 
































26. अश-शोअरा 449 पारा 19 














161.वास्तविक त्यांचे भाऊ लूत (अ.) ने सांगितले की, काय तुम्हाला 
अल्लाहचे भय वाटत नाही? 

162.मी तुमच्यासाठी अनामतदार रसूल (पैगंबर) आहे. 

163.म्हणून अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझे म्हणणे कबूल करा. 

164.मी तुमच्याकडून मोबदला मागत नाही. माझ्या मेहेनतीचे फळ देण्याची 
जबाबदारी फक्त अल्लाहवर आहे. 

16.जगातील सर्व लोकांमध्ये तुम्हीच असे आहात की, जे 
(वासनापुर्तीसाठी) पुरूषांकडे जाता? 

166.तुमच्या पालनकर्त्याने या कामासाठी, तुमच्या करीता पत्न्या निर्माण 
केल्या आहेत. यांना सोडून तुम्ही मात्र मर्यादेच्या बाहेर निघून गेला 
आहात. 

167.जमातीच्या लोकांनी उत्तर दिले की, हे लूत (अ.)! जर तुम्ही आपला 
उपदेश करणे थांबवले नाही तर आमच्या वस्त्यांमधून तुम्हाला प्रत्येक 
ठिकाणाहून बाहेर काढले जाईल. 

168.लूत (अ.) यांनी सांगीतले की, तुमच्या या काळया करतूतीबद्दल मी 
अतिशय सक्त तिरस्काराचे ऐलान करतो. 

169.लूत (अ.) यांनी दुआ (प्रार्थना) केली की, हे पालनहार! मला व 
माझ्या साथीदारांना त्यांच्या वाईट कर्माच्या संकटापासून वाचव. 

170.मग आम्ही लूत (अ.) व त्यांच्या साथीदारांना एकत्र वाचविले. 

171.परंतु लूत (अ.) यांची म्हातारी पत्नी, आज्ञाभंग केल्यामुळे 
अजाबापासून वाचू शकली नाही. 

172.मग आम्ही, अन्य सर्व लोकांचा नायनाट केला. 

173.मग आम्ही त्या लोकांवर दगडांचा पाऊस पाडला. भय दाखविल्या 
जाणाऱ्या करीता हा पाऊस फार भयंकर साबीत झाला. 

174.या भयानक घटनेमध्ये अजाबची भिती वाटण्याचे केवढे मोठे निशाण 
आहे, परंतु अधिकांश लोक ईमान कबूल करीत नाहीत. 

175.निसंदेह तुमच्या पालनकर्ता रब प्रभावशाली आहे, दया करणारा आहे. 

176. जंगलात राहणाऱ्यांनीही पैगंबरांच्या कथनाला खोटे ठरविले. 

177.वास्तविक त्यांनाही पैगंबर शोएब (अ.) ने सांगितले की, काय तुम्हाला 
अल्लाहचे भय नाही वाटत? 

178.मी एक पैगंबर आहे, जो तुमच्यापर्यंत तुमची अनामत पोहचविण्यासाठी 






































26. अश-शोअरा 450 पारा 19 














आलो आहे. 

179.म्हणून अल्लाहचे भय बाळगा आणि माझे म्हणणे कबूल करा. 

180.मी तुमच्याकडून मोबदला मागत नाही. माझ्या मेहेनतीचा मोबदला 
मला सर्व विश्‍वांचा पालनकर्ता देईल. 

181.वस्तू मापून द्यायची असेल तर पूर्णपणे मापूण द्या. माप करण्यात 
लोकांच्या वस्तूमध्ये घाटा करू नका. 

182.तराजू मध्ये वजन ठीक तोला. 

183.नाप तोल करण्यात कमी करून लोकांच्या वस्तूंचे नुकसान करू 
नका आणि धरतीवर लबाडपणा व फसादचे चलन बंद करा. 

184.आणि त्याचे भय राखा, ज्याने तुम्हाला व तुमच्या पूर्वीच्या काळातील 
समस्त जीव सृष्टीला निर्माण केले. 

185.लोक म्हणाले, असे वाटते की, तुमच्यावर कोणी तरी जादू टोणा 
केला आहे. 

186.तुम्ही आमच्या सारखचे मनुष्य आहात, आमच्या मते तुम्ही खोटे 
मनुष्यांपैकी आहात. 

187.आपल्या दाव्यात जर खरे असाल तर आकाशाचा एखादा तुकडा 
आमच्यावर पाडून दाखवा. 

188. शोएब (अ.) म्हणाले की माझा पालनकर्ताच चांगल्या प्रकारे जाणतो, 
जे काही तुम्ही करता. 

189.जेव्हा त्या लोकांनी शोएब (अ.) चे कथन खोटे ठरविले तेव्हा सावली 
वाल्या दिवसाच्या अजाबने त्यांना घेरले. निःसंदेह तो अजाब मोठ्या 
सक्त दिवसाचा होता. 

190.अगदी पक्की खबर दिली जात आहे की, बेईमान जमातींच्या 
विनाशाचा अजाब एक बोध चिन्ह आहे, पण तरीही बहुतेक लोक 
ईमान स्वीकारत नाही. 

191.आणि निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता प्रतापी (प्रभावशाली) आहे व 
मेहेरबानही. 

192.आणि हे कुरआन सर्व विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यात्फे अवतरीत केले गेले 
आहे. 

193.रूहुल अमीन नावाचा फरिश्ता याला घेऊन उतरला आहे. 

194.हे पैगंबर (स.) तुमच्या हृदयावर हे कुरआन अवतरीत केले गेले आहे, 















































26. अश-शोअरा 451 पारा 19 








यासाठी की, तुम्ही (आमच्या या बयानाद्वारे) लोकांना खबरदार करावे. 

19.या कुरआनाला साफ साफ बयान करणाऱ्या अरबी भाषेत अवतरीत 
केले गेले आहे. 

196.आणि याचा उल्लेख या पूर्वीच्या अवतरीत झालेल्या ग्रंथांमध्ये मौजूद 
आहे. 

197.काय, त्यांच्याकरीता हे प्रमाण कबूल करण्या योग्य नाही की, या 
कुरआना विषयी बनी इस्राईलच्या विद्वान लोकांना माहिती आहे. 

198.आमच्या करीता काहीच कठीण नव्हते जर आम्ही हे कुरआन अरब 
व्यक्ति शिवाय दुसऱ्यावर उतरविले असते. 

199.आणि या अरब नसलेल्या व्यक्तिने त्यांना अरबी भाषेत कुरआन 
वाचून ऐकविलेही असते, पण तरीही हे ईमान कबूल करणार नव्हते. 

200. प्रत्येक युगात असेच होत राहिले की, अपराधींच्या मनात आम्ही 

नाकारणे दाखल केले आहे. 

201. जोपर्यंत दुःखदायक अजाब डोळयांनी पाहून घेत नाही, तोपर्यंत हे 
कुरआनावर ईमान राखणार नाहीत. 

202.अजाब (सजा यातना) त्यांच्यावर अशा अवस्थेत येईल की, त्यांचे 
होश ठिकाणावर राहणार नाहीत. 

203.तेव्हा ओरडू लागतील की, काय आम्हाला तोल सावरण्याची थोडी 
तरी ढील दिली जाऊ शकते? 

204.काय हे लोक आमच्या अजाबाकरीता घाई माजवित आहेत? 

205.जरा तुम्हीही पाहून घ्या की, किती वर्षे पर्यंत आम्ही त्यांना जीवन 
सामुग्री दिली होती. 

206.मग हा अजाब त्यांच्यावर कोसळला, ज्याच्या वायदा त्यांच्याशी केला 
जात होता. 

207.अजाब आल्या नंतर त्याच्या ऐश आरामाची सामुग्री त्यांना काहीच 
उपयोगी पडू शकली नाही. 

208. जेवढया, वस्त्या देखील आम्ही नष्ट केल्या, तर प्रथम त्यांना सावध 
करण्यासाठी एखाद्या भय दाखविणाऱ्याला जरूर पाठविले होते. 

209. त्यांच्यापर्यंत उपदेश पहोचविण्याची व्यवस्था अशासाठी केली की, 
आम्ही अत्याचारी नाही. 

210.या कुरआनाच्या उतरण्यामध्ये सैतानाचा काहीच दखल होऊ शकला नाही. 









































26. अश-शोअरा 452 पारा 19 








211. सैतानांची, ही योग्यताही नाही आणि त्यांच्या अधिकारातली ही गोष्ट 
नाही की, या कुरआनात काही हस्तक्षेप (दाखत) करू शकतील. 

212.निसंदेह ते कुरआन ऐकण्या पासूनही रोखले गेले आहे. 

213.तेव्हा तुम्ही अल्लाहच्या शिवाय दुसऱ्या उपास्याजवळ दुआ (प्रार्थना) 
ही करू नका. जर तुम्ही असे केले तर तुम्हालाही अजाब दिला 
जाणाऱ्या लोकांमध्ये सामील केले जाईल. 

214.आपल्या कुदूंबातील जवळच्या नातेवाईकांनाही या आदेशाद्वारे 
खबरदार करा. 

215.जे लोक ईमान कबूल करून तुमचे अनुसरण करतील तर 
त्यांच्याकरीता दया कृपेचे बाजू पसरवा. 

216.मग जो कोणी तुमच्या आज्ञा भंग करील तर त्याला खबर द्या की, 
तुमच्या कर्मापासून मी मुक्‍त आहे. 

217.आणि भरोसा फक्त त्याच एका जबरदस्त, मेहेरबान अल्लाहवर राखा. 

218.जो तुम्हाला पाहत असतो जेव्हा तुम्ही (नमाजासाठी) उभे राहता. 

219. आणि सजदा करणाऱ्या लोकांत तुमच्या हालचालीवर नजर ठेवतो. 

220.निःसंदेह, तोच ऐकणारा, जाणणारा आहे. 

221.काय तुम्हाला त्या लोकांची दशा (अवस्था) सांगू. ज्यांच्यावर 
सैतानांनी हल्ला चढविला आहे. 

222. समस्त दुराचारी व खोटे रचणाऱ्यांना सैतान घेरा टाकतो. 

223.जे ऐकण्यात आलेल्या कथनांचा ढीग रचतात, वास्तविक त्यांच्यापैकी 

अधिकांश खोटे आहेत. 

224.कवी लोकांचे अनुसरण तर ते करतात, ज्यांचा स्वतःचा कोणताही 

मार्ग नाही. 

225.काय तुम्ही पाहिले नाही की, कवी प्रत्येक मैदानात क्षेत्रात) 

चक्रावलेल्या स्थितीत भटकतात. 

226.आणि कवी जे काही सांगतात, त्यावर आचरण करीत नाही. 

227.परंतु जे ईमानधारक असतात व नेकी, सत्कर्म करीत असतात, आणि 

अल्लाहचे जास्तीत जास्त स्मरण करतात आणि अन्यायी जुलमी 

(कवींच्या विरोधात कवितेत) सत्य सांगून बदला घेतला तर ते वाईट 

समजले जाणार नाहीत आणि अत्याचारी लोकांना लवकरच माहित 

पडेल की, कोठे त्यांना परतून पोहचायचे आहे. 















































27. अन-नमल 453 पारा 19 














27. अन-नमल 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 93 आयती आणि 7 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. तॉ - सीन, या कुरआनच्या आयती आहेत, जो एक असा ग्रंथ आहे 


की, आपले कथन उघडपणे, साफ साफ सांगतो. 


. ईमान धारकां करीता मार्गदर्शन करून त्यांना शुभ समाचार देतो. 


3. जे लोक नमाज कायम राखतात व जकात देतात आणि आखिरतवर 


10. 





विश्‍वास ठेवतात, अशाच लोकांना या कुरआनाद्वारे मार्गदर्शन लाभते. 





. जे लोक आखिरतला मानत नाहीत, आम्ही त्यांना ढील दिली, 


यासाठी की, त्यांचे आचरण त्यांच्या नजरेत सुशोभित दिसावे आणि 
आपल्या नादानपणात हे लोक भटकत फिरतात. 


. अशा लोकांना फार भयंकर अजाब भोगावा लागेल आणि 





आखिरतमध्ये तर त्यांचे अतिशय नुकसान होईल. 





. आणि (हे पैगंबर स.) तुम्हाला हे कुरआन, हिकमतशाली व तत्त्वदर्शी 


(अशा अल्लाह) कडून दिले गेले आहे (ज्यात अल्लाहच्या भेटीच्या 
आवडीचा परिणाम राखला गेला आहे.) 


. त्या घटनेची आठवण करून द्या जेव्हा पैगंबर मूसा (अ.) यांनी 


आपल्या कुटूंबाच्या लोकांना सांगितले की, मला थोड्या दूर अंतरावर 
आग दिसत आहे. तुम्ही इथेच थांबा, मी थोड्या वेळात रस्त्याची 
खबर (माहिती) घेऊन येतो किंवा तेथून आगीचा अंगारा आणतो, 
यासाठी की, तुम्ही थंडी पासून बचाव करण्याकरीता तापू शकावे. 





. जेव्हा हजरत मूसा (अ.) त्या ठिकाणी पोहचले, तेव्हा त्यांना पुकारले 


गेले की, मोठा मुबारक व शुभ आहे जे या आगीत आहे आणि तिचा 
आसपास आहे. सर्व विश्‍्वांच्या पालनकर्ता अल्लाह पवित्र आहे. 





. आवाज ऐकू आला की, हे मूसा! निःसंदेह ऐका की, मी अल्लाह 


गलबा (वर्चस्व) राखणारा व महाज्ञानी आहे. 

आणि तुम्ही आपली काठी खाली टाका. त्याच वेळी अचानक मूसा 
(अ) ने पाहिले की, तिचा एक सांप बनला, जो वेगात हालचाल 
करीत होता, तेव्हा हजरत मूसा (अ.) पाठ फिरवून तिथून असे पळाले 
की, मागे वळून पाहिले सुद्धा नाही आम्ही फर्माविले, मूसा (अ.) भिऊ 




















27. अन-नमल 454 पारा 19 














1 


जळ 


12. 


13. 


14. 


18. 


नका. जेव्हा पैगंबरांना मी आपल्याजवळ बोलावितो तेव्हा मग त्यांना 
समाधान होते यासाठी तुम्हाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही. 


. जर एखाद्याने गुन्हा केला असेल आणि चूक झाल्या नंतर सत्कम 





करून ती बदलून घेईल, तर निःसंदेह मी क्षमा करणारा, दय 
करणारा आहे. 

आणि आपल्या गिरेबान (गळपट्टी) मध्ये हात टाकून पहा, तो 
चमकणारा, सफेद, दोष नसलेला बनून बाहेर निघेल. ही निशाणीही 
त्या नऊ निशाण्यांपैकी आहे, ज्यांच्यासह तुम्हाला फिरऔन व त्याच्या 
जमातीच्याजवळ जायचे आहे, यासाठी की, हे लोक अवज्ञाकारी झाले 
आहेत. 

मग जेव्हा बुद्धि व दृष्टीला सतेज करणाऱ्या आमच्या निशाण्या 
त्यांच्याजवळ पोहचल्या, तेव्हा त्यांनी हे उत्तर दिले की, ही सर्व 
उघड जादू आहे. 

त्यांच्या मनात विश्‍वास पूर्ण विचार काम करू लागला की, या 
आयती खऱ्या आहेत, पण तरीही जुलुम व अतिरेकाने त्यांनी या 
आयतींचा इनकार केला, तेव्हा तुम्ही हे पहा की, फसाद 
माजविणाऱ्यांचा काय अंत (परिणाम) झाला. 





. हजरत दाऊद (अ.) व हजरत सुलेमान (अ.) ला ज्ञान प्रदान 


करणारेही आम्हीच होतो आणि या दोघांनी याबद्दल अल्लाहचे खूप 
खूप आभार मानले; आणि अल्लाहचे गुण विशेष वर्णन करून असे 
म्हणत की, खरोखर प्रशंसा तर एकमेव अल्लाह करीता आहे, ज्याने 
आपले अनेक ईमानधारक दास असतांनाही आम्हाला मोठेपणा दिला. 








. हजरत दाऊद (अ.) यांचे वारस हजरत सुलैमान (अ.) झाले तेव्हा 


त्यांनी फर्माविले की, हे मानवांनो! आम्हाला पक्ष्यांचीही भाषा 
अल्लाहने शिकविली आहे आणि आम्हाला सर्व प्रकारच्या ईश-देणग्या 
प्रदान केल्या गेल्या आहेत आणि ही तर अल्लाहची उघडपणे कृपाच 
कृपा आहे. 


. आणि हजरत सुलैमान (अ.) यांचे लश्कर जेव्हा जमा होत असे, तेव्हा 





त्यात जिन्न व मनुष्यांसह पक्षी देखील सामील होत असत. आणि 
त्यांचे वेगवेगळी तुकडया बनविल्या जात असत. 
एका प्रसंगी असे सैन्य कूच करीत होते, तेव्हा एका मैदानावरून जाणे 




















27. अन-नमल 455 पारा 19 














20. 


2 


ट्के 


22. 


23. 


24. 


25. 


झाले जिथे मृंग्या फार होत्या. तेव्हा एक मूंगी म्हणाली की, हे 
मूंग्यानो! तुम्ही सर्व आपल्या बिळात दाखल व्हा. असे न व्हावे की, 
सुलैमान (अ.) व त्याच्या सैन्याने तुमचा चुराडा करून टाकावा आणि 
त्यांना आमच्या सर्वनाशाचा पत्ता सुद्धा लागू नये. 











. हजरत सुलेमान (अ.) तिचे बोलणे ऐकून मंद मंद हसले आणि दुआ 


करू लागले की, हे माझ्या पालनहार, मला तौफिक (नेक बुद्धि) 
प्रदान कर की, मी तुझ्या अशा प्रकारच्या कृपा देण्ग्यांबद्दल तुझे 
आभार मानत रहावे, ज्या मला व माझ्या आई बापाला तू प्रदान 
केल्या आणि एका पेक्षा एक नेक अमल (सत्कर्म सतत करीत रहावे 
की, तू माझ्याशी राजी व्हावे. तेव्हा आता तू मला आपल्या दया कृपेने 
आपल्या नेक-सदाचारी दासांमध्ये नेहमी करीता दाखल करून घे. 
हजरत सुलैमान (अ.) यांनी पक्ष्यांच्या परेडचे निरीक्षण केले तेव्हा 
म्हणाले की, असे काय झाले की, या हुदहुद कोठे दिसत नाही. काय 
तो कोठे गायब झाला आहे? 








.मी त्याला सक्त सजा देईन किंवा त्याला जिबाह करून टाकीन 


अथवा त्याच्यासाठी हे बंधनकारक राहील की, त्याने आपल्या 
गैरहजर असण्याचा स्पष्ट पुरावा माझ्या समोर सादर करावा. 
थोडयाच वेळात हुदहुद पक्षी येऊन हजर झाला व सांगू लागला की, 
मी एक अशी बातमी आणली आहे की, हे सुलेमान (अ.)! तुम्हाला ही 
ती माहित नाही मी तर सबा देशाहुन डोळयांनी पाहिलेली पक्की खबर 
आणली आहे. 

मला तिथे एक स्त्री अशी दिसली की, जी सबा देशावर राज्य करते 
आणि सर्व प्रकारची साधन सामुग्री तिच्याजवळ मौजूद आहे आणि 
तिचे शाही तख्त तर खरोखर फार मोठे आहे. 

मी तिला व तिच्या जमातीला अशा स्थितीत पाहिले की, अल्लाहला 
सोडून सूर्याला सजदा करतात सैतानाने त्यांच्या काळया करतूतींना 
त्यांच्या नजरेत चांगले करून दाखविले आहे. आता खऱ्या मार्गापासून 
असे काही दूर झाले आहेत की, उचित मार्ग त्यांना लाभू शकत 
नाही. 

काय हे लोक त्या अल्लाहला सजदा नाही करीत, जो आकाशांच्या व 
जमीनीच्या लपलेल्या वस्तूंना बाहेर काढून दाखवत राहतो आणि ते 


























27. अन-नमल 456 पारा 19 














26. 


27. 


28. 


29. 


3 


९0 


3 


ळा 


3 


1२) 


3 


(> 


34. 


35. 


सर्व चांगल्या प्रकारे जाणतो जे तुम्ही लपविता व प्रकट करतात. 
अल्लाह खेरीज कोणीही उपास्य नाही आणि अर्शे अजीम (महान 
ईशसत्ता केंद्रा) चा स्वामी फक्त तोच आहे. (सदजा नं. 8) 

हुदहुदचे भाषण ऐकून सुलेमान (अ.) यांनी फर्माविले की, आम्ही 
माहित करून घेतो की, तू खरे सांगितले किंवा जीव वाचवण्या साठी 
बहाणा बनवून उगच खोटी गोष्ट रचली आहे. 

बरे, हे माझे पत्र घेऊन जा आणि त्यांच्याकडे हे पत्र टाकून थोडे दूर 
होऊन बघत रहा की, हे लोक कोणत्या निर्णयावर पोहचतात. 

सबा देशाच्या महाराणीने आपला दरबार बोलाविला व म्हणाली की, 
हे राज्याच्या अधिकारी लोकांनो! माझ्याकडे एक प्रतिष्ठीत शाही 
फर्मान पोहचविले गेले आहे. 








. हे सुलेमान (अ) कडून आले आहे, ज्याचा मध्यवर्ति मजकूर 


“बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम' आहे. अर्थात आरंभ अल्लाहच्या नावाने 
जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. माझ्याशी मुकाबला करण्याचा मनात विचारही आणू नका, उलट 


माझ्याजवळ आज्ञाधारक बनून या. 





.सबा देशाची राणी म्हणाली की, हे दरबारीतील वजीर सरदारांनो! 


मला या मामल्यात लाभदायक सल्ला द्या जोपर्यंत तुम्हा सर्वाचे 
एकमत होत नाही, तोपर्यंत मी कोणतीही कारवाई करणार नाही. 


.दरबारातले वजीर आणि फौजी अधिकारी म्हणाले की, आम्ही अतिशय 


अनुभवी, शक्तिशाली आणि भरपूर साधन सामुग्री राखणारे सकत 
लढाई लढणारे लोक आहोत. तेव्हा आदेश द्यायचे काम आपले आहे. 
स्वतःच हा फैसला सांगा की, कशा प्रकारचा आदेश तुम्ही देऊ 
इच्छिता? 

राणी म्हणाली की, बादशहा जेव्हा एखाद्या वस्तीवर हल्ला करतात 
तेव्हा फार विनाश व तबाही माजवितात, आणि तेथील सम्मानित 
लोकांना अपमानित करतात, आणि शक्‍य आहे हे सुद्धा असेच काही 
करतील. 

आता मी असे करते की, त्यांच्याकडे अनेक भेट नजराणे देऊन 
आपला दूत पाठवते. जेव्हा आमचे प्रतिनिधी त्यांच्या स्थितीची 
डोळयांनी पाहिलेली खबर घेऊन येतील तेव्हा आम्ही ठरवू की, आता 























27. अन-नमल 457 पारा 19 














36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


आम्ही काय केले पाहिजे. 

जेव्हा नजराणे घेऊन हे शिष्ट मंडल (काफिला) सुलैमान (अ.) जवळ 
पोहचले, तेव्हा दूताला सुलैमान (अ.) ने फर्माविले की, तुम्ही काय धन 
दौलत देऊन मला खुश करू इच्छिता? अल्लाहने मला जे प्रदान 
केले आहे ते त्यांच्या तुलनेत भलाई व बरकतीच्या दृष्टीने किती तरी 
पटींना जास्त आहे जे तुम्हाला अल्लाहने दिले आहे. खरे तर असे 
वाटते की, तुम्ही आपल्या भेट नजराण्यावर मोठ्या आनंदाने फुगत 
आहात! 

आपले हे भेट नजराणे घेऊन आपल्या देशाकडे परत जा. आता 
आम्ही त्यांच्यावर आक्रमण करण्यासाठी असे भव्य लश्कर पाठवू, 
ज्याचा मुकाबला हे लोक करू शकणार नाहीत आणि त्या देशातून 
त्यांची हकालपट्टी करून अपमानीत करून त्यांचा शाही थाट माट 
नाहीसा करून टाकू. 

सुलैमान (अ.) यांनी आपल्या दरबारातील अधिकाऱ्यांना फर्माविले की, 
तुमच्यापैकी असा कोण आहे जो सबा देशाच्या राणीचे आसन माझ्या 
समोर आणून हजर करील, यापूर्वी की, ती माझ्याजवळ आज्ञाधारक 
बनून यावी. 

जिन्नांपैकी एक शक्तिशाली जिन्न म्हणाला की, तुम्ही या दरबाराची 
बैठक आटोपुन उठण्यापूर्वी मी सबाच्या राणीचे तख्त आपल्या समोर 
आणून हजर करू शकतो मी अशा कामाचे सामर्थ्य राखतो आणि 
अनामतदार (प्रामाणिक) ही आहे. 

तेवढयात दुसरा एक मनुष्य ज्याच्याजवळ अल्लाहच्या ग्रंथाचे ज्ञान 
होते, त्याने सांगितले की, मी (सबा देशाच्या राणीचे राज सिंहासन) 
तुमच्या डोळयांची पापणी (पलक) झपकण्यापूर्वी हजर करतो. सुलैमान 
(अ.) यांची पापणी झपकताच त्यांनी पाहिले की, तख्त त्यांच्या समोर 
हजर आहे. त्वरीत ते म्हणाले ही माझ्या पालनकर्त्याची फार मोठी 
कृपा आहे की, त्याने मला हे स्थान प्रदान करून कसोटीत टाकले 
की, आता मी आभार मानतो किंवा आभार न मानण्याचा मार्ग धरतो. 
आणि जो कोणी अल्लाहचा आभार मानील तर त्याच्या स्वतःचा त्यात 
फायदा आहे. मग राहिला तो जो नाशुक्री (आभार न मानील) करील 
तर माझ्या पालनकर्त्याला त्याची काय पर्वा 



































27. अन-नमल 458 पारा 19 














4 


ळी 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


आहे, तो तर गनी (गरजवान नसलेला), करीम (कृपावान) आहे. 


. सुलैमान (अ.) ने आदेश दिला की, सबाच्या महाराणीच्या तख्तचे 


स्वरूप बदलून न कळत तिच्या येण्याच्या मार्गात ठेवा, आम्ही हे बघू 
इच्छितो की, तिची सूझ बूझ (समझदारी) उच्च दर्जाची आहे अथवा 
ती देखील त्या लोकां सारखी आहे ज्यांना अक्कल हुशारीचा मार्ग 
लाभला नाही. 

जेव्हा सबा देशाची राणी बिलखीस, सुलेमान (अ.) च्या दरबारात 
हजर झाली, तेव्हा तिला विचारले गेले की, काय तुमचे तख्तही 
असेच आहे. ती म्हणाली होय, असे वाटते की, जणू तेच आहे. 
आम्हाला सुरूवातीपासून तुमच्या ईमान विषयक स्थानाचे ज्ञान प्राप्त 
झाले होते आणि मुस्लिम (आज्ञाधारक) होऊन तुमच्या दरबारात हजर 
झालो आहोत. 

अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्या उपास्यच्या बंदगी व उपासनेने तिला 
रोखून ठेवले होते. म्हणूनच आता पर्यंत काफिर (इन्कारी) जमातीत 
तिची गणना होत राहिली. 

राणीला सांगितले गेले की, राज महालात दाखल व्हा. तिला असे 
वाटले की, हा तर वाहत्या पाण्याचा झरा आहे आणि पायचेवर केले, 
ज्यामुळे तिच्या पोटऱ्या उघडया पडल्या. सुलैमान (अ.) म्हणाले की, 
हा असा महाल आहे ज्याची जमीन काचेने मढविली गेली आहे, राणी 
म्हणाली हे माझ्या पालनकर्त्या! मी स्वतःवर जुलूम केला, परंतु आता 
मी सुलैमान (अ.) सह मिळून, सर्व विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यासाठी 
ईमान कबूल केले. 

आणि समूदकडे त्यांचे भाऊ स्वालेह (अ.) यांना आम्ही रसूल (पैगंबर) 
बनवून पाठविले तेव्हा स्वालेह (अ.) ने आपले आवाहन सादर करताच 
की, फक्त एकमेव अल्लाहची उपासना करा, तर समाजात दोन 
जमाती (गट) बनून आपसात भांडण करू लागले. 

स्वालेह (अ.) म्हणाले की, हे माझ्या समाज-बांधवानो! चांगली स्थिती 
बनविण्याच्या प्रयत्नात हट्ट धरून वाईट अवस्थेत जाऊन पडण्याची 
एवढी घाई का दाखविता? अल्लाहजवळ आपल्या वाईट कर्माची 
माफी का मागत नाही, यासाठी की, तुमच्यावर मेहेरबानी केली जावी. 
जमातीचे लोक म्हणाले की, आम्ही तुला व तुझ्या साथीदारांना 












































27. अन-नमल 459 पारा 19 














मनहूस (अपशकूनी) समजतो यावर स्वालेह (अ.) यांनी उत्तर दिले, 
तुमच्या अपशकुनांचे ज्ञान तर अल्लाहजवळ आहे, खरी गोष्ट अशी 
आहे की, या वेळी तुम्ही कसोटीत टाकले गेले आहात. 

48. आणि त्या शहरात नऊ माणसे अशी होती, जे जत्थेवाले होते व 
देशभरात फसाद पसरवित असत आणि कोणत्याही सुधारणेच्या काम 
करीत नसत. 

49. त्यांनी आपसात अल्लाहची शपथ घेऊन निश्‍चय केला की, रात्रीतूनच 
स्वालेह (अ.) व त्यांच्या साथीदारांना ठार मारून टाकू जर त्यांच्या 
एखाद्या वारसाकडनू विचारले गेले तर आम्ही सांगून टाकू की, 
त्यांच्या हत्येच्या वेळी आम्ही तिथे नव्हतो, आणि आम्ही खरे बोलणारे 
आहोत. 

50. त्यांनी आपल्या कामाची योजना तयार केली आणि आम्हीही त्यांच्या 
सर्व योजनांचा नायनाट एकाच डावात करून टाकला की, त्यांना 
काही माहित सुद्धा पडले नाही. 

51. तुम्ही सुद्धा नीट बघून घ्या की, त्यांच्या गुप्त योजनांचा परिणाम कस 
कसा दिसून आला की, आम्ही त्यांना व त्यांच्या जमातीला एकत्र चूरे 
चूर करून नेस्त नाबूद करून टाकले. 

52. त्यांच्या अत्याचारामुळे त्यांची घरे आपल्या छतांवर कोसळून विरान 
खंडर बनले. एखादी समजूतदार जमात असेल तर तिच्याकरीता या 
घटनेत मोठी बोध-सामुग्री आहे. 

53. या अजाबापासून आम्ही फक्त त्या लोकांना मुक्ति दिली, ज्यांनी 
ईमान कबूल केले होते आणि आमच्या अवज्ञे पासून दूर राहिले. 

54. आणि हजरत लूत (अ.) यांचा वृत्तांत (किस्सा) ही त्यांना ऐकवा जेव्हा 
त्यांनी आपल्या समाजाला फर्माविले की, चांगले जाणकार व 
समजदार लोक असूनही कसे निर्लज्जपणाचे काम करू लागलात? 

55. काय तुम्ही स्त्रीयांच्या ऐवजी पुरूषांवर वासना पूर्तिसाठी तुटून पडता 
खरे पाहता सामाजिक दृष्टीने तुम्ही अगदी अज्ञानी लोक आहात. 

56. त्यांच्या जमातीला याच्याशिवाय दुसरे काही उत्तर देता आले नाही 
की, ते म्हणाले की लूत (अ.) व त्यांच्या साथीदारांना आपल्या वस्त्यां 
मधून बाहेर काढा. हे लोक मोठे पवित्र शुद्ध बनून फिरतात. 

57. आम्ही, लूत (अ.) व त्यांच्या साथीदारांना आणि त्यांच्या कुटूंबातील 












































27. अन-नमल 460 पारा 20 











लोकांना वाचविले, पंरतु अजाबामध्ये धरल्या जाणार्‍्यांमध्ये त्याच्या 
पत्नीला सामील करून घेतले. 

58. आणि आम्ही त्यांच्यावर दगडांचा पाऊस पाडला, ज्या लोकांना 
आमच्या अजाब (सजा यातना) चे भय दाखविले गेले होते, त्यांच्या न 
मानण्यामुळे केवढा भयंकर पथराव त्यांच्यावर झाला! 

59. तुम्ही ऐलान करा की, सर्व प्रकारची प्रशंसा फक्त अल्लाहकरीता आहे 
आणि सलाम व शांती आहे अल्लाहच्या त्या दासांवर, ज्यांना 
अल्लाहने पसंत केले. आता त्यांना विचारा की, काय अल्लाहला 











मानण्यात भलाई आहे अथवा ज्यांची हे अल्लाहला सोडून उपासना 
करतात? 





| 'आणिं आकाशातून तुमच्यासाठी पाणी कोणीं वर्षविले? ही तर आमची 
शान आहे की, पाणी वर्षवून आम्ही हिरवे गार बगीचे उगविले. 


तुमच्यात ही ताकत नव्हती की, बागेतल्या कोणत्याही झाडाला उगवू 
शकले असते. अशा अल्लाहसह आणखी कोणी उपास्य (पूजनीय) 
असू शकतो? मुळीच नाही. खरे तर हे अशा जमातीचे लोक आहेत, 
जे दुसऱ्यांनाही अल्लाहच्या बरोबरीचा ठरवितात. 

61. हे तर सांगा की, जमीनीला राहण्या लायक बनवून चैन आराम कोणी 
प्रदान केला आणि तिच्यामध्ये नहरे, नद्या जारी केले आणि जमीनीत 
पर्वतांचे लंगर टाकून, जमीनीला डगमगीत होण्यापासून वाचविले, व 
दोन्ही समुद्रांच्या दरम्यान आड पडदा टाकला. काय अशा अल्लाह 
शिवाय आणखी दुसरा कोणी उपास्य आहे? मुळीच नाही. वास्तविक 
त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक अज्ञानी (अजाण) बनून नादानी करीत 
आहेत. 

62. अल्लाहशिवाय असा कोण आहे, जो विवश लाचारची पुकार, जेव्हा 
देखील तो दुआ करतो, कबूल करतो आणि संकटातून सुटका 
होण्याचे मार्ग खुले करतो आणि तुम्हाला जमीनीवर नायब बनवितो. 
काय अशा अल्लाहसझह आणखी कोणी उपास्य (पूजनीय) असू 
शकतो? तुम्ही लोक मात्र फार कमी बोध प्राप्त करतात. 

63. हे तर सांगा की, जंगल, मैदान आणि समुद्र प्रवासाच्या अंधारात 























27. अन-नमल 461 पारा 20 

















तुम्हाला रस्ता कोण दाखवितो? आपल्या कृपेचा वर्षाव करण्यापूर्वी 
शुभ समाचार देण्याकरीता, मनाला प्रसन्न करणाऱ्या वाऱ्यांना कोण 
पाठवितो? काय अजूनही, अल्लाहसह दुसऱ्या एखाद्याला उपास्य 
बनविण्याची तुम्ही हिम्मत कराल? त्यांच्या शिक पेक्षा अल्लाह 
अतिशय उच्च आणि महान आहे. 

64. जरा एवढा तरी विचार करा की, सृष्टी निर्मितीला पहिल्यांदा कोणी 
निर्माण करून दाखविले आणि सृष्टि निर्मितीला नष्ट केल्यानंतर 
दुसर्‍यांदा पुन्हा कोण निर्माण करू शकतो? आकाश व धरतीद्वारे 
तुम्हाला रोजी (अन्न सामुग्री) देण्याची व्यवस्था कोणी जारी केली? 
काय, ही हकीकत पाहिल्या नंतरही अल्लाहसह दुसऱ्या एखाद्याला 
भागीदार बनवाल? त्यांना सांगा, जर तुम्ही सच्चे असाल तर 
आपल्यातफे असे एखादे स्पष्ट प्रमाण (पुरावा) सादर करून दाखवा. 

65. हे पैगंबर (स.) तुम्ही सांगा, आकाशात व जमीनीवर जो कोणी आहे, 
गैब (अदृश्या) चे ज्ञान अल्लाहच्या शिवाय दुसऱ्या कोणालाही नाही 
आणि यांच्यापैकी कोणालाही माहित नाही की, मेल्यानंतर यांना केव्हा 
जिवंत केले जाईल? 

66. कारण आखिरतच्या दिवसाविषयी त्यांना ज्ञानाच नाही. वास्तविक 
बहुतेक लोक तर हिशोबाच्या दिवसाबाबत संशयात पडून आंघळे 
बनून फिरत आहेत. 

67. इन्कार करणारे असेही म्हणाले की, जेव्हा आम्ही व आमचे वाड 
वडील सडून गळून माती बनणार, तरीही काय, आम्हाला पुन्हा जिवंत 
करून बाहेर काढले जाईल? 

68. या वार्ता आम्हाला दिल्या जात आहे. अशा प्रकारे वायदे तर यापूर्वी 
आमच्या वाड वडीलांशीही केले गेले होते. असे वाटते की, या सर्व 
पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांच्या कथा कहाण्या आहेत. 

69. हे पैगंबर (स.) तुम्ही सांगा की, जमीनीवर जरा हिंडून फिरून पहा 
की, अपराधी लोकांचा काय परिणाम झाला. 

70. तुम्ही (स.) त्यांच्या अवस्थेबद्दल दु:ख करू नका आणि त्यांच्या षडयंत्र 
रचण्याबद्दल मन संकुचित करू नका. 

71. आणि त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, अजाबची ही धमकी केव्हां पूर्ण 
होईल, जर तुम्ही सच्चे असाल (तर सांगा). 
































27. अन-नमल 462 पारा 20 














72. तुम्ही त्यांना सांगा फार संभव आहे की, ज्या अजाबची तुम्ही फार 
घाई करीत आहात, त्याचा काही हिस्सा तुमच्या मागे येऊन 
पोहोचला असेल. 

73. तुमचा पालनकर्ता, लोकांच्या अवस्थेवर फारच कूपाशाली आहे. परंतु 
बहुतेक लोक याचा आभार मानू इच्छित नाही. 

74. निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता, त्यांच्या मनातले गुप्त भेद चांगल्या 
प्रकारे जाणतो आणि त्यांच्या उघड कारवायाशी (हरकतीशी) ही 
परिचित आहे. 

75. आकाश व जमीनीच्या प्रत्येक लपलेल्या (गुप्त) गोष्टीला एका वर्णन 
करणाऱ्या ग्रंथात सामिल केले आहे. 

76. निःसंदेह, हे कुरआन त्या बहुतेक घटनांची खरी हकीकत सांगतो 
ज्यांच्या विषयी इस्राईलच्या वंशात आपसात मतभेद व भांडण तंटे 
झाले होते. 

77. आणि निःसंदेह, हे जाणून घ्या की, आता हे कुरआनच ईमान धारकां 
करीता मार्गदर्शन व कृपा आहे. 

78. निश्‍चितच तुमचा पालनकर्ता, या सर्वाच्या आपसातील भांडण तंटयाचे 
फेसले आपल्या आदेशाने करील आणि तोच मोठा दबदबा राखणारा 
व महाज्ञानी आहे. 

79. हे पैगंबर (स.) तुम्ही फक्त अल्लाहवर भरोसा ठेवा. निःसंदेह तुम्ही 
उघड सत्यावर आहात. 

80. तुम्ही (स.) मेलेल्यांना मुळीच ऐकवू शकत नाही आणि पाठ फिरवून 

पळणाऱ्या बहीऱ्या लोकांनाही आपला आवाज ऐकवू शकत नाही. 

.आणि आंधळे जेव्हा वाट चुकून पथभ्रष्ट होतील, तेव्हा त्यांना मार्ग 

दाखविणे, हे पैगंबर (स.)! तुमचे काम नाही. तुम्ही (स.) फक्त त्याच 

लोकांना आमचे म्हणणे ऐकवू शकाल, जे आमच्या आयतींना मानून 
ईमान कबूल करतील आणि आमच्या समोर आपले शिष (डोके) 
झुकवतील. 

82. आणि जेव्हा आमच्यातफे सजा यातनेचा कौल, त्यांच्यावर पूर्ण 
होण्याची वेळ येऊन पोहचेल, तेव्हा त्यांच्याकरीता आम्ही जमीनीतून 
एक असे जनावर काढू, जे त्यांच्याशी बोलतांना सांगत जाईल की, 
माणसांनी अल्लाहच्या आयतीवर विश्‍वास ठेवले नव्हते. 











8 


जळी 




















27. अन-नमल 463 पारा 20 














83. ज्या दिवशी प्रत्येक समुदायातून ज्या लोकांनी आमच्या आयतींना 
खोटे ठरविले आहे, त्यांच्या संपूर्ण फौजेला आम्ही घेरा टाकून एका 
ठिकाणी एकत्र करून त्यांची वर्गवारी करू. 

84. येथपर्यंत की, जेव्हा सर्वच्या सर्व एकत्र होतील, तेव्हा त्यांना विचारले 
जाईल की, काय तुम्हीच ते आहात जे माझ्या आयतींना खोटे 
ठरविण्यात जोर लावत राहीले? काय तुम्ही माझ्या आयतींना आपल्या 
ज्ञानाच्या कसोटीच्या घेऱ्यात न घेता ही हरकत केली होती. किंवा 
मग असेच फालतू काम आपल्या डोक्यावर लादून आला आहात? 

85. त्यांचा जुलूम अत्याचार इतका उघड होईल की, तोंडाने काहीच बोलू 
शकणार नाहीत आणि सजा देण्याचे आमचे फर्मान त्यांच्यावर जारी 
केले जाईल. 

86. काय त्यांना दिसून आले नाही की, रात्र बनविणारे आम्ही होतो 
यासाठी की, या लोकांनी आपला थकवा दूर करून आराम प्राप्त 
करू शकावे आणि देख भाल करण्यासाठी दिवस बनविणारेही आम्ही 
होतो. ईमान राखणाऱ्या कोणत्याही जमातीकरीता हे प्रमाण मौजूद 
आहेत. 

87. आणि त्या दिवशी भयानक आवाजाने सूर (शंख) फूंकला जाईल, 
तेव्हा आकाशांमध्ये जमीनीवर जेवढे देखील आहात, त्या सर्वाचे होश 
ठिकाणावर राहणार नाहीत, पंरतु ज्याला अल्लाह इच्छिल तोच या 
घबराटीपासून वाचू शकेल आणि सर्वच्या सर्व अल्लाहच्या समोर 
विनम्रपणे हजर होण्यास विवश होतील. 

88. आणि तुम्ही पर्वतांना पाहून असे समजता की, फार मजबूत अटळ 
आहेत, परंतु त्या दिवशी पर्वत देखील ढगां प्रमाणे अधर उडत 
असतील. अल्लाहच्या कुशल कारागिरीने तयार झाल्यामुळे प्रत्येक 
वस्तूत मजबूती आहे, आणि तुमच्या सर्व कामांची त्याला पूरेपूर खबर 
आहे. 

89. जो कोणी भले काम करून येईल, त्याला त्याच्या सत्कर्माचा अधिक 
चांगला व अधिक उत्तम मोबदला मिळेल आणि अशा लोकांना त्या 
दिवसाच्या दहशतीपासून वाचवले जाईल. 

90. आणि जो कोणी आपल्या दुराचारासह येईल तर अशा लोकांना 
तोंडघशी पाडून (जहन्नमच्या आगीत फेकले जाईल आणि सांगितले 












































27. अन-नमल 464 पारा 20 














जाईल की, तुमच्या वाईट कर्मांची केवढी भयंकर सजा आज तुम्हाला 
मिळाली! 

91. (हे पैगंबर स.) तुम्ही ऐलान करा की, मला तर हा आदेश दिला गेला 
आहे की, मी या शहराच्या पालनकर्त्याची उपासना करीत रहावे 
ज्याने या शहराला आदरणीय, प्रतिष्ठित शहर बनवले आणि सर्व 
चीज वस्तू याच एकमेव स्वामीच्या आहेत आणि मला हा ही आदेश 
मिळाला आहे की, मी अल्लाहचा मुस्लिम (आज्ञाधारक दास) बनून 
रहावे. 

.आणि मला हा देखील आदेश दिला गेला आहे की, कुरआन वाचून 

ऐकवावे. ज्याला मार्गदर्शन लाभले त्याचे भले झाले, आणि जो 

मार्गदर्शनापासून वंचित होऊन, वाट चुकला (पथभ्रष्ट झाला) तर 
त्याचे संकट त्याच्यावरच येईल. तुम्ही (स.) सांगा की, मला तर 
खबरदार करण्यासाठी पाठविले गेले आहे. 

93. आणि हे ही सांगा की, सर्व प्रकारची स्तुति प्रशंसा व गुण वैशिष्टये 
फक्त अल्लाहकरीता आहेत. तो अजून तुम्हाला आपल्या आणखीही 
निशाण्या दाखवील. ज्याची ओळख तुम्हाला होत राहील. तुमच्या 
कोणत्याही कामापासून तुमचा पालनकर्ता रब गाफिल नाही. 





9 


1२) 











28. अल-कसस 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 88 आयती आणि 9 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

1. ता - सीम - मीम. 

2. या स्पष्ट ग्रंथाच्या आयती आहेत. 

3. ईमान राखणाऱ्या लोकांकरीता मूसा (अ.) आणि फिरऔनच्या सत्य 
घटना आम्ही तुम्हाला ऐकवितो. 

4. निःसंदे,, फिरऔन हा भूतलावर फारच मगरूरीचे वर्तन करीत 
होता त्याने आपल्या लोकांना जाती जमाती मध्ये विभागून टाकले 
होते, आणि त्याने देशवासीयांचा एक हिस्सा दुर्बल बनवून टाकला 
होता, येथ पर्यंत की, त्यांच्या मुलांना ठार मारीत असे व त्यांच्या 
मुलींना जिवंत सोडत असे. निश्‍चितच त्याने मोठ्या दुराचारी लोकांमध्ये 
लोकांमध्ये आपली गणना केली. 























28. अल-कसस 465 पारा 20 














5. 


10. 


र 


जक 


12. 


आणि आम्ही हा इरादा केला की, या देशात ज्या लोकांना जोर 
जुलूम करून दाबले गेले होते, त्यांच्यावर उपकार करावा, त्यांना 
प्रमुख बनवावे आणि त्यांना देशाचा वारसही बनवून दाखवावे. 








. आणि आम्ही फैसला केला की, त्यांना राज्यसत्ता कायम करण्याची 





संधी द्यावा आणि फिरओऔन व हामान व त्याच्या लष्करांना ते 
दाखवावे, ज्याचे त्यांना प्रत्येक समयी भय होते. 





. आणि आम्ही मूसा (अ.) च्या आईला आपल्या आदेशाने इशारा दिला 


की, तिने मूसा (अ.) यांना दूध पाजत रहावे जेव्हा तुम्हाला मिती 
वाटेल तेव्हा त्याला नदीत टाका. मग काहीच भय व दुःख करण्याची 
अवश्यकता नाही की, आम्ही मूसा (अ.) यांना तुमच्याकडे परत पाठवू 
आणि तुम्ही जाणून घ्या की, आम्ही तर त्यांना रसूल (पैगंबर) 
बनविणार आहोत. 





. फिरऔनच्या घरच्या लोकांनी त्या तरंगत जाणाऱ्या पेटीला उचलून 





घेतले, जे त्यांचे शत्रू होऊन त्यांच्या दुःखांचे कारण होणार होते. 
निश्‍चितच फिरओऔन, हामान आणि त्यांचे लष्कर अतिशय पथभ्रष्ट 
लोक होते. 





. आणि फिरऔनची पत्नी म्हणाली की, हा मुलगा, माझ्या व तुमच्या 


डोळयांची शितलता आहे; याची हत्या करू नका. फार संभव आहे 
की, तरूण झाल्यावर या मुलापासून आम्हाला लाभ होईल किंवा मग 
आम्ही याला आपला पुत्र बनवून घेऊ आणि या मुलाच्या अर्थात मूसा 
(अ.) च्या पालन पोषणाच्या परिणामापासून हे लाक बेखबर होते. 

या प्रसंगी मूसा (अ.) च्या आईचे हृदय धीर खचून बेचैन होत चालले 
होते जर आम्ही तिचे मन मजबूत करून त्याला ईमानाकडे फेरले 
नसते, तर फार बेचैन होऊन ती हे रहस्य जाहीर करण्याच्या तयारीत 
होती. 











. मूसा (अ.) च्या आईने मूसा (अ.) च्या बहीणीला सांगितले की, मुली 


जरा खबर तर आण की, पेटीचे काय झाले? प्रवाहाच्या किनाऱ्या 
किनाऱ्याने नजर चुकवून, मूसा (अ.) ची बहीण पाहत जात होती. 
वास्तविक फिरऔन वाल्यांचे इकडे काहीच लक्ष नव्हते. 

आम्ही याच्या अगोदर मूसा (अ.) बाबत बंधन लावले होते की, अजून 
त्याला कोणी दूध पाजू न शकावे. तेवढयात मूसा (अ.) ची बहीण तिथे 




















28. अल-कसस 466 पारा 20 














13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


पोहचली आणि सांगू लागली, काय मी तुम्हाला अशा घर वाल्यांचा 
पत्ता ठिकाणां सांगू जे या मुलाचे पालन पोषण फार चांगल्या प्रकारे 
करू शकतील आणि याची देखभाल मोठ्या काळजीने करतील. 

या हिकमतीने आम्ही मूसा (अ.) यांना त्यांच्या माते जवळ पुन्हा परत 
पाठविले, यासाठी की, त्यांच्या डोळयांना शितलता लाभावी व मूसा 
(अ.) च्या विरहाचे दुःख दूर व्हावे आणि त्यांना माहित असावे की, 
अल्लाहचा वायदा खरा आहे; परंतु बहुतेक लोक या हकीकतला 
जाणत नाही. 

आणि जेव्हा मूसा (अ.) आपल्या तरूण अवस्थेस पोहचले आणि 
अतिशय उच्च दर्जाच्या योग्यतेस पोहचले, तेव्हा आम्ही त्यांना 
हिकमत व बुद्धिमानता व ज्ञान प्रदान केले. सदाचारी लोकांना आम्ही 
असाच मोबदला देत असतो. 

मूसा (अ.) एके दिवशी शहरात अशा वेळी निघाले, जेव्हा लोक 
गफलतीत झोप घेत होते. त्यांनी दोन माणसांना झगडा करतांना 
पाहिले की. त्यांच्यापैकी एक तर मूसा (अ.) च्या बिरादरीचा होता 
आणि एक दुश्मन जमातीचा माणूस होता. तेव्हा त्यांच्या समाजातील 
माणसाने शत्रूच्या मुकाबल्यासाठी मूसा (अ.) जवळ (मदतीची) याचना 
केली. मूसा (अ.) ने त्याला हटविण्यासाठी एक बुक्का मारताच, त्या 
माणसाने तिथेच प्राण सोडला. आता मूसा (अ.) यांना पश्चाताप झाला 
की, ही काय सैतानी हरकत घडली! निश्‍चितच सैतान गोंधळात 
टाकणाऱ्या कामासाठी टपून बसतो, खरोखर तो उघड शत्रू 
असल्याचा हा पुरावा आहे. 

मूसा (अ.) ने आपल्या पालनकर्त्याला विनंती केली की, हे माझ्या 
पालनहार रब! ही तर माझ्या हातून चूक झाली की, मी आपल्या 
जीवावर अतिरेक केला (जूलम केला) आता तू मला माफ कर. तेव्हा 
अल्लाहने त्यांना क्षमा केली आणि निश्‍चितच अल्लाह मोठा माफ 
करणारा, मेहेरबान आहे. 

मूसा (अ.) म्हणाले, हे माझ्या पालनहार! तू माझ्यावर उपकार केला 
आहे, तेव्हा आता मी कधीही अपराधी लोकांचा सहाय्यक बनणार नाही. 
अजूनपर्यंत मूसा (अ.) शहरातच राहिले या भितीच्या अवस्थेतच 
सकाळ झाली. मग काय पाहतात की, ज्या माणसाने त्यांना काल 



































28. अल-कसस 467 पारा 20 














19. 


209. 


2 


>> 


22. 


23. 


24. 





आपल्या बचावाकरीता हाक मारली होती, तोच त्यांना मोठ्याने 
ओरडून आपल्या मदतीकरीता बोलावित आहे. मूसा (अ.) म्हणाले की, 
तू तर उघड भांडखोर माणूस दिसतो. 

तेव्हा मूसा (अ.) ने इरादा केला की, त्यावर (फर्यादीवरो हात टाकावा 
जो त्या दोघांचा शत्रू होता, पण तो फर्यादी लगेच म्हणाला की, मूसा 
(अ.)! काय तुम्ही मला ठार करू इच्छिता, ज्या प्रमाणे कालच एका 
माणसाची तुम्ही हत्या केली आहे. असे दिसून येते की, भांडण तंटा 
करणाऱ्यांच्या दरम्यान समझोता करण्या ऐवजी तुम्ही धरतीवर आपली 
ताकत दाखवू इच्छिता! 

या हत्येची बातमी फिरऔनच्या दरबारातील अधिकार्‍्यापर्यंत 
पोहोचल्यामुळे एक मनुष्य शहराच्या किणाऱ्याकडून धावत येऊन मूसा 
(अ.) यांना सूचना देऊ लागला की, हे मूसा (अ.)! सरकारी 
अधिकाऱ्यांनी तुमच्या बाबत सल्ला मसलत केली आहे की, तुम्हाला 
ठार केले जावे मी तुमच्या शुभ चिंतक आहे म्हणून माझी विनंती आहे 
की, आपला जीव वाचविण्या करीता तुम्ही येथून त्वरीत निघुन जावे. 














. आणि सूचना मिळाल्यावर मूसा (अ.) यांना भिती वाटली. विचारकरीत 


धोकापूर्ण अवस्थेत निघाले आणि दुआ केली. हे माझ्या रब! मला 
जुलमी जमातीच्या पंज्यातून वाचव. 

आणि जेव्हा मूसा तिथून निघाले, तेव्हा अल्लाहच्या सामर्थ्याने मूसा 
(अ.) मदयनच्या दिशेने निघाले त्यांनी दुआ करीत म्हटले की, माझा 
पालनहार रब मला बरोबर सरळ मार्गावर चालवील. 

मग जेव्हा मूसा (अ.) मदयन येथे अशा ठिकाणी पोहचले, जिथे 
पाण्याचा घाट होता. तर पाहतात की, लोकांची खूप गर्दी आहे जे 
आपल्या जनावरांना पाणी पाजत आहेत आणि काही अंतरावर दोन 
तरूण मुली उभ्या असलेल्या पाहून त्यांना विचारले की, तुम्ही इथे 
कशासाठी उभ्या आहात? त्या दोघी म्हणाल्यात की, हे धनगर 
(गडरिया) जेव्हा आपल्या जनावरांना पाणी पाजून इथून हटतील, 
तेव्हा आम्ही आपल्या जनावरांना पाणी पाजून इथून जाऊ आणि 
आमचे पिता फारच म्हातारे आहेत. 

त्या मुलींच्या जनावरांना पाणी पाजून मूसा (अ.) तेथून थोडया 
अंतरावर सावलीकडे जाऊन आराम घेण्यास थांबले आणि दुआ 






































28. अल-कसस 468 पारा 20 














25. 


26. 


27. 


2 


[००] 


29. 


30. 


(प्रार्थना) केली, हे माझ्या पालनहार! आता तूच माझ्या आवश्यकतेची 
उत्तम सामुग्री पाठव कारण की, मी गरजवान व फकीर आहे. 

थोडया वेळाने या दोघींपैकी एक मुलगी लाजत लाजत आली व 
सांगू लागली की, माझे पिता तुम्हाला बोलावित आहे. तुम्ही आमच्या 
जनावरांना पाणी पाजण्याची व्यवस्था केली, यास्तत आमचे पिता, 
तुमचा पाहूणचार करू इच्छितात. जेव्हा मूसा (अ.) त्यांच्या (शोएब अ) 
जवळ पोहचले आणि त्यांना आपला किस्सा सांगितला तेव्हा ते 
म्हणाले, आता काही भिती नाही. हे फार चांगले झाले की, तुम्हाला 
अत्याचारी लोकांपासून सुटका मिळाली. 

त्या दोघा मुलींपैकी एक म्हणाली, बाबा, तुम्ही यांना काम काज 
करण्यासाठी नौकर म्हणून ठेवा. तुम्ही देखील एखादा मजबूत, 
मेहेनती, विश्‍वासू आणि भल्या माणसाला नौकर ठेवू इच्छित होते. 

ते बुजूर्ग मूसा (अ.) यांना म्हणाले की, माझा असा इरादा आहे की, 
माझ्या या दोन मुलींपैकी एकीशी तुमचा निकाह (विवाह) करून 
द्यावा, या अटीवर की, तुम्ही आठ वर्षा पर्यंत माझ्या इथे नौकरी 
करावी, मग जर तुम्ही पूर्ण दहा वर्ष सेवा कराल तर ते तुमच्या 
मर्जीवर सोडतो. मी तुमच्यावर सक्ती करू इच्छित नाही. अल्लाहने 
इच्छिले तर, तूम्ही मला उचित मामला करणारा भला माणूस पाहाल. 


























. मूसा (अ.) यांनी उत्तर दिले की, होय. हा मामला माझ्या व तुमच्या 





दरम्यान निश्‍चित झाला की, दोघींपैकी जी मुदत मी इच्छिल, पूर्ण 
करील तेव्हा याबाबत माझ्यावर कसलाही दबाव टाकला जाऊ नये 
आणि आम्ही जो काही वचन करार करीत आहेत, त्याबद्दल अल्लाहच 
आमचा वकील (कार्य साधक) आहे. 

तर जेव्हा मूसा (अ.) यांनी आपल्या नौकरीची मुदत पूर्ण केली आणि 
कुटूंबातील लोकांना घेऊन मदयनहून रवाना झाले; तेव्हा प्रवास 
करीत असतांना तूर पर्वताच्या दिशेने एक अतिशय दिव्य प्रकाश 
पहिला. ते आपल्या कुटुंबियांना म्हणाले की, तुम्ही इथेच थांबा. मी 
एक आग पाहिली आहे. तिथे जाऊन रस्त्याची खबर घेऊन येईन 
किंवा आगी मधून विस्तव (अंगाराच) घेऊन येईन, यासाठी की, तुम्ही 

तापू शकावे. 

मग मूसा (अ.) त्या ठिकाणी पोहोचताच तूर मैदानाच्या उजव्या बाजू 


























28. अल-कसस 469 पारा 20 














3 


कडून एका शूभ ठिकाणी एका झाडा मधून हाक ऐकू आली की, हे 
मूसा (अ.)! निःसंदेह मी, केवळ मीच अल्लाह आहे, समस्त विश्‍वांचा 
पालनकर्ता रब! 

. आणि पालनकर्त्याचा आदेश झाला की, आपली काठी खाली टाका. 
तर मूसा (अ.) यांनी जेव्हा हे पाहिले की, ती काठी तर जणू 
धावणारा एक फार मोठा साप असावा, मूसा (अ.) पाठ फिरवून असे 
पळाले की, त्यांनी मागे पलटूनही पाहिले नाही. हाक ऐकू आली की, 
हे मूसा (अ.)! पुढे या भिऊ नका, तुम्ही सर्व प्रकारे सुरक्षित आहात. 


ळक 


32. आपला हात आपल्या गळपट्टी (छातीजवळ) मध्ये टाका, तो अशा 


3 


प्रकारे जगमग चमकत निघेल की, कशा प्रकारचा ऐब राहणार नाही 
आणि आपले बाजू आपल्याकडे समेटून घ्या, भिती नाहीशी होईल. 
तुमच्या पालनकर्त्या रबत्फे फिरऔन व त्याच्या सरदारांच्या 
मुकाबल्यात या दोन निशाण्या घेऊन जा की, हे लोक फारच 
आज्ञाभंग करणारे झाले आहेत. 

3. मूसा (अ.) ने विनंती केली की, हे माझ्या पालनहार! मी यांच्या 
जमातीचा एक मनुष्य ठार मारला होता, मला भय वाटते की, तिथे 
पोहचताच ते माझी हत्या करतील. 





34. माझी विनंती आहे की, माझा भाऊ हारून (अ.) माझ्या पेक्षा अधिक 


चांगल्या प्रकारे बोलू शकतो. माझ्यासह त्यालाही पैगंबर पदाच्या 
कामात माझा साथीदार बनवा, यासाठी की, त्याने माझ्या आवाहनास 
खरे दर्शवून त्यांना स्पष्टपणे समजावून सांगू शकावे. मला तर ही 
भिती वाटते की, ते मला खोटे ठरवतील. 








35. पालनकर्त्याने फर्माविले, आम्ही ही विनंती मान्य केली. आम्ही तुमच्या 


भावाला तुमच्यासह पैगंबरीय कामात सहभागी करून तुमची बाहू 
शक्ति मजबूत करू. आमच्या आयतींच्याद्वारे तुम्हा दोघांना वर्चस्व 
आणि दबदबा प्रदान करू, तर ते तुमच्यावर हात टाकू शकणार 
नाहीत. तुम्ही दोघे आणि जे तुम्हा दोघांचे अनुसरण करतील, तेच 
प्रभावी राहतील. 








36. मग जेव्हां मूसा (अ.) आमच्या स्पष्ट आयती घेऊन त्यांच्याजवळ 


पोहचले, तेव्हा ते सांगू लागले की, या सर्व बनावटी जादूच्या गोष्टी 
आहेत. आम्ही अशा गोष्टी, पूर्वी होऊन गेलेल्या आपल्या वाड वडीलां 




















28. अल-कसस 470 पारा 20 














37. 


38. 


39. 


40. 


4 


जन्य 


42. 


43. 


44. 


45. 


कडून कधी ऐकल्या नाहीत. 

मूसा (अ.) म्हणाले, तुम्ही काहीही सांगा, माझ्या पालनकर्त्या रबला 
खूप चांगले माहित आहे की, त्याच्या मर्जीनुसार कोण मार्गदर्शन 
घेऊन आला आहे आणि आखिरतमध्ये कोणाला कसे घर लाभणार 
आहे, याची खरी सूचना कोण घेऊन आला आहे. निसंदेह, अत्याचारी 
कधीही सफल होणार नाही. 

फिरऔन म्हणू लागला, हे सरदारांनो! मी माझ्याशिवाय तुमचा 
कोणताही उपास्य जाणत नाही, तेव्हा हे हामान! मी तुम्हाला आदेश 
देतो की, माझ्याकरीता मातीला आगीत भाजून वीट तयार करून एक 
मोठी उंच इमारत तयार करा, मी तिच्यावर चढून मूसा (अ.) च्या 
पालनहार (अल्लाह) ला पाहू इच्छितो. मी तर मूसा यांना खोट्यांपैकी 
समजतो. 

फिरओऔन व त्याच्या लश्कराने धरतीवर नाहक घमेंड केली आणि 
त्यांची अशी समजूत होती की, त्यांना कधी आमच्याजवळ परत 
यायचे नाही. 

शेवटी आम्ही फिरऔनला त्याच्या लश्कर समेत पकडून समुद्रात 
फेकून दिले. तुम्ही ही पहा की, अत्याचारींचा कसा अंत झाला. 














. आम्ही त्यांना प्रमुखाचे स्थान प्रदान केले होते, पंरतु त्यांनी त्याची 





कदर केली नाही, या उलट, लोकांना आगीकडे बोलवायला सुरूवात 
केली. कियामतीच्या दिवशी त्यांचा कोणीही सहाय्यक नसेल. 

आम्ही या जगात त्यांच्या मागे धिःक्काराचा मारा लावला आणि 
कियामतीच्या दिवशी हे लोक अतिशय वाईट अवस्था असणाऱ्यामध्ये 
असतील. 

पूर्वी बहूतेक काळातील लोकांना नष्ट केल्यानंतर आम्ही मूसा (अ.) 
यांना ग्रंथ प्रदान केला, जो उघडया डोळयांनी मार्गदर्शन व ईश 
कृपेचा मार्ग जाणून घेण्याचे साधन होता, यासाठी की, लोकांनी बोध 
प्राप्त करावा. 

आणि जेव्हा आम्ही मूसा (अ.) यांना आदेश देत होतो, त्या वेळी तुम्ही 
(स.) तूर पर्वताच्या पश्‍चिमेकडे कोठेही हजर नव्हते आणि ना कोठून 
या घटनेला पहात होते. 

पण आम्ही (त्यांच्या आणि तुमच्या काळापर्यंत) अनेक पिढया उभ्या 



































28. अल-कसस 471 पारा 20 














46. 


47. 


48. 


49. 


50. 





केल्या आणि त्यांना जीवन पार पाडण्याची दीर्घ मुदतही देत राहिलो 
आणि तुम्ही मदयन वासींच्या दरम्यान राहत नव्हते आणि त्यांना 
आमची आयत वाचून ऐकविण्याची जबाबदारीही आम्ही तुमच्यावर 
टाकली नव्हती, तरीही (हे पैगंबर स.) तुम्हाला रसूल बनविणारेही 
आम्हीच आहोत. 

जेव्हा आम्ही मूसा (अ.) यांना हाक मारली, तेव्हा तुम्ही (स.) तूर 
पर्वताच्या बाजूला हजर नव्हते पंरतु ही तर दया-कूपा आहे तुमच्या 
पालनकर्त्या रबतफे, यासाठी तुम्ही (स.) त्या जनसमूहाला भय 
दाखवावे, ज्यांच्याजवळ तुमच्यापूर्वी एखादा भय दाखविणारा (पैगंबर) 
आला नाही. संभव आहे की, हे लोक तुमच्या खबर देण्यावर बोध 
प्रापत करतील. 

ज्या वेळी त्यांच्या केलेल्या काळया करतुतींमुळे त्यांच्यावर संकटे येते 
तर सांगतील की, तर त्यांना हे सांगण्याची संधी मिळाली असती की, 
हे आमच्या पालनहार! तू आमच्याकडे एखाद्या संदेश पोहचविणाऱ्या 
पैगंबराला का नाही पाठविले की, ज्यामुळे आम्ही तुझ्या मार्गदर्शना 
नुसार चाललो असतो व ईमानधारकांमध्ये सामील झालो असतो. 
आमच्यातफे जेव्हा त्यांच्याजवळ स्पष्ट सत्य येऊन पोहोचला, तेव्हा हे 
लोक म्हणू लागले की, या पैगंबराला त्या निशाण्या का नाही दिल्या 
गेल्या ज्या पैगंबर मूसा (अ.) यांना दिल्या गेल्या होत्या? तर काय 
यापूर्वी जे मूसा (अ.) यांना दिले गेले होते, ते लोकांनी त्याचा इन्कार 
नाही केला? पैगंबर मूसा (अ.) व हारून (अ.) यांच्या बाबत लोकांनी 
तर येथ पर्यंत सांगितले की, हे दोघे जादूगार आहेत. एकत्र मिळून 
आम्हाला दाबू इच्छितात आणि येथ पर्यंत म्हणाले की, आम्ही त्यांच्या 
सर्व कथनांचा इन्कार करणारे आहोत. 

(हे पैगंबर स.) तुम्ही सांगून टाका की, जर सच्चे असाल तर या 
दोन्ही ग्रंथा (अर्थात तौरात व कुरआन) पेक्षा जास्त स्पष्ट मार्गदर्शन 
करणारा ग्रंथ अल्लाहकडून तुम्ही आणू शकत असाल तर जरूर 
घेऊन या मी त्या नुसार चालायला तयार आहे. 

मग जर हे तुमच्या बोलण्याला उत्तर देऊ शकत नसतील तर तुम्ही 
(स.) जाणून घ्या की, त्यांना आपल्या मनाच्या इच्छेनुसार चालायचे 
आहे, आणि त्याहून जास्त पथभ्रष्ट आणखी कोण असू शकतो, जो 















































28. अल-कसस 472 पारा 20 














5 


जळो 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 





अल्लाहने दाखविलेल्या मार्गाला सोडून आपल्या मन गढत (मनाने 
रचलेल्या) मार्गावर चालेल, अल्लाह अशा जुलमी लोकांना मार्ग 
दाखवित नाही. 





. आम्ही तर त्यांच्याकरीता सतत आपला बोध नामा जारी केलेला आहे. 


यासाठी की, बोध प्राप्त करण्यात त्यांना सहज सुलभता व्हावी. 

ज्या लोकांनी या अगोदर आमच्याकडून ग्रंथ प्राप्त केलेला आहे, ते 
या कुरआनावर ईमान राखतात. 

त्यांची खूबी अशी की, जेव्हा देखील त्यांना आमच्या आयती वाचून 
ऐकविल्या जातात तेव्हा म्हणतात की, आम्ही याच्यावर ईमान राखले 
व मान्य केले. हे सत्य आहे आमच्या रब (पालनकर्त्या) तर्फे आणि 
आम्ही याच्यापूर्वीही मुस्लिम (आज्ञाधारक) आहोत. 

अशा लोकांना त्यांच्या सबुरीमुळे दुप्पट मोबदला प्रदान केला जाईल 
आणि त्यांची खूबी अशी आहे की, वाईट वागणूकीला भलेपणाने 
टाळतात आणि आम्ही जी काही रोजी (आजिविका) त्यांना प्रदान 
केली आहे, त्यातून आमच्या मार्गात खर्चही करतात. 

आणि जेव्हा फालतू गोष्टी ऐकतात, तेव्हा त्यांच्यापासून दूर राहतात 
आणि उत्तर देतांना फक्त एवढेच म्हणतात की, आमच्यासाठी आमचे 
आचरण व तुमच्यासाठी तुमचे आचरण. जा, या वरच सलामत रहा. 
नादानपणाच्या गोष्टींमध्ये आम्ही पडू इच्छित नाही. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही ज्यांना सन्मार्गावर आणू इच्छिता, आणू शकत 
नाही, परंतु अल्लाह ज्याला इच्छील, त्यालाच सरळ मार्गावर 
चालण्याची सुबुद्धि प्रदान करील आणि ज्या लोकांना सन्मार्गावर 
चालण्याची इच्छा आहे, त्यांना अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

आणि हे लोक म्हणतात की, जर आम्ही तुमच्या सोबत सन्मार्गावर 
चालू लागलो तर जमीनीवर (देशात) आम्हाला नोचून टाकले जाईल. 
काय आम्ही त्यांना शांतीपूर्ण हरममध्ये राहण्याची जागा नाही दिली, 
जिथे चोहींकडून प्रत्येक प्रकारचे फळ आकर्षित होऊन येते आणि 
अन्नसामुग्रीही बरोबर पोहचत राहते. आमच्यात्फे दिलेली रोजी 
(आजिविका) आहे, जिला विपुलतेने खातात, पंरतु त्यांच्यापैकी बहुतेक 
लोक, ही हकीकत जाणत नाहीत. 

आणि अनेक वस्त्या तर अशा होत्या, ज्या आपल्या जीवन सामुग्रीवर 









































28. अल-कसस 4735 पारा 20 














5 


९ 


60. 


6 


ळक 


62. 


63. 


64. 





घमेंड करू लागल्या होत्या. आता पहा त्यांची अवस्था की, त्यांची 
उजाड पडलेली घरे आहेत ज्यांच्या नंतर ही दुसरे लोक फार थोडया 
मुदती पर्यंत राहिले होते आणि शेवटी वारस आम्ही राहिलो. 





.हे पैगंबर (स.) तुमच्या पालनकर्त्याचा हा दस्तूर नाही की, मानव 


वस्त्यांना विना कारण उगीच नष्ट करून टाकावे येथ पर्यंत की, 
त्यांच्या सुधारणेसाठी तेथल्या मध्यवर्ती ठिकाणी पैगंबर पाठवून 
आपली आयती वाचून ऐकविण्याची व्यवस्था न करून द्यावी; आणि 
वस्त्यांना नष्ट करण्याचा फेसला आम्ही त्याच वेळी करतो, जेव्हा 
वस्तीचे राहणारे जुलूम अत्याचार करण्यावर अटळ राहतात. 

तुम्हाला जी काही साधन सामुग्री दिली गेली आहे, ती या जीवनाची 
शोभा राखण्यासाठी व काही दिवस वापरण्याकरीता दिली गेली आहे 
आणि जे काही अल्लाहच्याजवळ आहे ते यापेक्षा फार उत्तम व सदा 
सर्वदा बाकी राहणारे आहे. काय तुम्ही लोक अजूनही अकलेचा वापर 
न कराल? 








. बरे सांगा की, एक मनुष्य तर असा आहे की, ज्याला आम्ही एकापेक्षा 


एक उत्तम वस्तू देण्याचा वायदा केला आहे, आणि हे सर्व काही 
त्याला निश्‍चितच मिळेल आणि दुसरा मनुष्य असा आहे की, या 
जगाच्या जीवनात आम्ही त्याला फार थोड्या मुदतीकरीता 
वापरण्यासाठी काही सामान दिला आहे आणि त्याला कियामतीच्या 
दिवशी गिरफतार करून अल्लाहसमोर हजर केले जाईल, तर काय 
या दोघांचा परिणाम एक समान असू शकतो? 

आणि तो दिवस असा असेल की, अल्लाहच्यासमोर त्या सर्वांना हजर 
केले जाईल, तेव्हा त्यांना विचारले जाईल की, ज्यांना तुम्ही माझे 
भागीदार बनवून त्यांच्यावर भरोसा ठेवला होता, ते सर्व कोठे आहेत? 
ज्या लोकांवर आमच्या अजाब (सजा यातने) चा फेसला लागू केला 
जाईल, ते मोठ्याने ओरडून खरे खरे बोलतील की, हे आमच्या 
पानलहार! हे तर तेच लोक आहे, ज्यांना आम्ही बहकविले होते. ज्या 
प्रमाणे आम्ही पथभ्रष्ट होतो, आम्ही त्यांना सरळ मार्गापासून दूर केले 
होते. आता आम्ही तुझ्या दरबारात त्यांच्यापासून मुक्‍त असण्याचे ऐलान 
करतो की, ते लोक आमची उपासना करीत नव्हते. 

आणि ऐलान केले जाईल की, आपल्या सहभागी उपास्यांना बोलवा. हे 





























28. अल-कसस 474 पारा 20 














65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


7 


क 


72. 





लोक यांना पुकारतील, परंतु कोठूनही त्यांना उत्तर मिळणार नाही 
आणि अजाब (ईश प्रकोप) ला आपल्या डोळयांनी पाहून त्यांना फार 
दुःख होईल की, त्यांनी अल्लाहचे मार्गदर्शन स्वीकारले असते तर 
फार बरे झाले असते! 

आणि त्यांनी हे विसरू नये की, कियामतीच्या दिवशी अल्लाह त्यांना 
अवश्य विचारेल की, सांगा पैगंबराच्या आवाहनाचे बोलाविण्यावर 
तुम्ही काय उत्तर दिले होते. 

त्या दिवशी त्यांच्यावर असा अंधार पसरेल की, काहीच सुचणार नाही 
की, आता काय ठत्तर द्यावे आणि ही संधीही त्यांना लाभणार नाही 
की, आपसांतही विचारू शकावे. 

आज तर जो कोणी अपराधांपासून तौबा (क्षमा याचना) करून ईमान 
आणला आणि सत्कर्म सोबत घेऊन आला असेल तर आशा आहे की, 
त्याची गणना सफल लोकांमध्ये होईल. 

तुमचा पालनकर्ता, ज्याला जेव्हा इच्छिल निर्माण करील तोच 
सर्वाधिकारी आहे. यांच्यापैकी कोणालाही अल्लाहने अधिकार दिलेला 
नाही. अल्लाह प्रत्येक प्रकारच्या ऐब दोषापासून पवित्र आहे आणि 
उच्च व श्रेष्ठठम आहे त्या शिर्कपासून, ज्यात हे लोक व्यस्त (मग्न) 
आहेत. 

त्यांच्या मनात लपलेली गोष्ट तुमच्या पालनकर्त्याला माहित आहे, 
आणि उघडपणे जे काही हे करीत आहेत, अल्लाह ते देखील 
जाणतो. 

तोच अल्लाह आहे की, त्याच्याशिवाय कोणीही उपासना करण्यास 
योग्य नाही. सुरूवातीला व शेवटी प्रशंसा केवळ त्याच एकट्याची 
आहे. हुकूमही त्याचाच चालते आणि तुम्ही सर्व त्याच्याचकडे परत 
पाठविले जाल. 




















. त्यांना सांगा की, बरे तुम्ही विचार केला की, अल्लाह जर तुमच्यावर 


कियामती पर्यंत नेहमी रात्रच राहू देईल तर अल्लाहशिवाय असा 
कोण शक्तीशाली सत्ताधारी आहे, जो तुमच्यासाठी प्रकाश आणू 
शकेल? काय हे प्रमाणही लक्ष पूर्वक न ऐकाल? 

तुम्ही (स.) त्यांना हे ही सांगून टाका की, अल्लाह जर कियामती 
पर्यंत तुमच्यावर दिवस राखतील तर अल्लाहच्या शिवाय असा कोण 

















28. अल-कसस 475 पारा 20 














73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


उपास्य आहे, जो तुमचा थकवा दूर करण्यासाठी व तुम्हाला आराम 
पोहचविण्यासाठी रात्र आणू शकेल? अशा स्पष्ट प्रमाणाद्वारेही 
तुम्हाला दिसत नाही की, सत्य काय आहे? 

हा सर्व त्याच्याच दया-कूपेचा चमत्कार आहे की, तुमच्याकरीता रात्र 
व दिवसाला पाळीने जारी केले यासाठी की, रात्री आराम प्राप्त करू 
शकावे आणि दिवसांत अल्लाहच्या कृपेने रोजी रोटीच्या शोधात हिंडू 
फिरू शकावे आणि त्याच्या अशा अनमोल देणगी बद्दल त्याचे आभारी 
बनून रहा. 

आणि ज्या दिवशी अल्लाह त्यांना बोलावून विचारेल की, माझे ते 
भागीदार कोठे आहेत, ज्यांच्या विषयी तुम्ही मोठे दावे करीत होते? 
त्या दिवशी आम्ही प्रत्येक जमातीमधून साक्षीदार खेचून आणू मग 
फर्माविणार आणा, आपला पुरावा सादर करा. त्या दिवशी त्यांना 
माहित पडेल की, सत्य केवळ अल्लाह करीताच सिद्ध आहे आणि 
जगात जे काही असत्य चालवित होते, ते त्यांच्याकरीता व्यर्थ, बेकार 
सिद्ध झाले. 

निःसंदेह कारून मूसा (अ.) यांच्या जमातीचा एक मनुष्य होता आणि 
आपल्याच लोकांवर अत्याचार करीत राहिला आम्ही त्याला असे प्रचंड 
खजीने दिले होते, ज्यांच्या चावींचे गुच्छे इतके वजनदार होते की, 
मोठी शक्तीशाली जमात ही त्यांचे ओझे उचलतांना थकून जात असे 
जेव्हा त्याच्या जमातीच्या लोकांनी त्याला सांगितले की, कारून! 
एवढा वातरू नको! डींग मारणाऱ्यांना अल्लाह पसंत करीत नाही. 
जमातीचे काही लोक असेही म्हणाले की, इथे अल्लाहने तुला बरेच 
(फार जास्त) देऊन ठेवले आहे. यात आखिरतकरीता आपले घर 
बनविण्याचीही काळजी कर, या जगातला आपला हिस्सा विसरू 
नको. लोकांवरही तसाच उपकार कर जसा अल्लाहने तुझ्यावर 
उपकार केला आहे आणि जमीनीवर उत्पात माजवू नको. अल्लाह 
उपद्रव माजविणाऱयांना पसंत करीत नाही. 

कारून उत्तर देतांना म्हणाला की, मला जे काही लाभले आहे ते 
सर्व माझ्या ज्ञान व योग्यते मुळे लाभले आहे. त्याला इतके ही सुचले 
नाही की, त्याच्या पूर्वीच्या काळातील बहुतेक लोकांना अल्लाहने नष्ट 
करून टाकले. व वास्तविक कारून पेक्षा ते अधिक सामर्थ्यशाली होते 









































28. अल-क्‌सस 476 पारा 20 














79. 


80. 


8 


ली स 


82. 


83. 


84. 


85. 


आणि त्यांच्यासोबत गर्दीही खूप रहात होती. अशा गुन्हेगारांना 
त्यांच्या अपराधां विषयी विचारपूस करण्याची आवश्यकता नसेल. 
कारून आपल्या लोकांवर दबदबा टाकण्यासाठी संपूर्ण थाट माट 
करून निघाला? तेव्हा ज्या लोकांना या जगात जीवनाची अभिलाषा 
होती, ते म्हणू लागले वाहवा! आम्हालाही असे काही लाभले असते, 
जसे कारूनला दिले गेले आहे, तर फार चांगले झाले असते! 
खरोखर तो मोठा भाग्यवान दिसतो! 

ज्यांना हकीकतचे ज्ञान होते, ते म्हणाले, ही कशी फालतू इच्छा 
करता, बरबाद व्हाल. अल्लाहने दिलेला सवाब (सत्कर्माचा मोबदला) 
भलाईपूर्ण व उत्तम आहे अशा प्रत्येक माणसाकरीता जो ईमान 
स्वीकारून सत्कम करीत राहिला आणि ही श्रेष्ठता (मोठेपणा) फक्‍त 
त्यांनाच प्राप्त होतो, जे धीर-संयम राखतात. 














.तर आम्ही कारूनला त्याच्या महाला समेत जमीनीत धसविले आणि 


अल्लाहच्या मुकाबल्यात कोणताही जत्था किंवा जमात त्याच्या 
मदतीला येऊ शकली नाही. तो स्वतः देखील आपला बचाव करू 
शकला नाही. 

आणि कालपर्यंत जे त्याच्या सारखे होण्याची इच्छा करीत होते ते 
देखील बोलू लागले, माहित पडले की, अल्लाह आपल्या दासांपैकी 
ज्याला इच्छितो भरपूर रोजी देतो व ज्याला इच्छितो मोजून मापून 
देतो जर आमच्यावर अल्लाहचा उपकार नसता तर आम्हाला ही 
जमीनीत धसविले असते, तेव्हा स्पष्ट गोष्ट अशी की, इन्कार 
करणाऱ्यांना सफलता लाभणार नाही. 

आखिरतचे हे घर, आम्ही त्यांच्यासाठी मोठे मंगल्यपूर्ण (भलाईपूर्ण) 
बनविले आहे, जे धरतीवर आपला मोठेपणा दाखवत नाही आणि 
फसाद इच्छित नाही. चांगला परिणाम फक्त त्याच लोकांचा असेल, 
जे आमचे भय राखून कर्म करतात. 

जो नेकी (सत्कर्मी घेऊन हजर होईल तर त्याला फार उत्तम 
मोबदला मिळेल आणि जो मनुष्य वाईट कर्मांचे ओझे लादून हजर 
होईल तर त्यांच्या वाईट कर्मांची तशीच सजा त्यांना मिळेल, जसे कर्म 
करून आले असतील. 

ज्याने तुमच्यावर हे कुरआन अनिवार्य केले आहे, तोच तुम्हाला तुमच्या 












































29. अल-अनकबूत 47 पारा 20 














86. 


87. 


88. 


ध्येया (मंजिल) पर्यंत अवश्य पोहचवील तुम्ही सांगा, माझ्या 
पालनकर्त्या रबला चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, सरळ मार्ग 
दाखविण्यासाठी कोण आला होता आणि तो कोण आहे, जो आपल्या 
उघड चुकीच्या मार्गाला सोडू इच्छित नाही. 

तुम्हाला तर याची आशा ही नव्हती की, तुमच्यावर ग्रंथ अवतरीत 
केला जाईल; परंतु ही तुमच्या पालनकर्त्याची असीम कृपा आहे. 
इन्कारी लोकांच्या सहाय्यक बनू नका. 

सावध रहा की, अल्लाहच्या आयती तुमच्यावर उतरविल्या गेल्या 
आहेत, तेव्हा या नंतर तुम्हाला याच्या नुसार आचरण करण्या पासून 
कोणी रोखू नये. तुम्ही आपल्या पालनकर्त्या रबकडे बोलविण्याचे काम 
जारी ठेवले पाहिजे आणि मुश्रिक लोकांच्या सोबत राहण्यास साफ 
इन्कार करा. 

अल्लाहसह कोणा दुसऱ्याला, दुआ प्रार्थनेत पुकारण्यास इन्कार करा, 
कारण त्याच्याशिवाय दुसरा कोणीही उपास्य नाही. त्याच्या अस्तित्व 
वगळता सर्व काही नष्ट होईल. आदेश ही त्याचाच आहे, आणि तुम्हा 
सर्वांना त्याच्याकडे परतून जायचे आहे. 




















29. अल-अनकबूत 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 69 आयती आणि 7 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिश्य दया करणारा आहे. 


. अलिफ - लाम - मीम. 
. काय लोकांनी असे समजून घेतले आहे की, फक्त तोंडाने 


ईमानधारक असण्याचा दावा करल्यावर त्यांना सोडून दिले जाईल 
आणि त्यांची कसोटी घेतली जाणार नाही. 


. याच्यापूर्वी बहूतेक लोकांची आम्ही परीक्षा घेतली आहे, आणि अल्लाह 


तर हे अवश्य माहित करून घेईल की (इमानाच्या दाव्यात) खरे व 
प्रामाणिक कोण आहे आणि खोटे कोण. 


. जे लोक वाईट कर्म करतात, त्यांनी या विचारत राहू नये की, 





आमच्या पकडीतून पळून जाण्यात सफल होतील त्यांचा हा फैसला 
अगदी चुकीचा आहे. 





. जो अल्लाहच्या भेटीची आशा राखत असेल तर त्याने त्या तयारीला 

















29. अल-अनकबूत 478 पारा 20 














10. 


1 


न्ळ्ड 


12. 





लागले पाहिजे. निःसंदेह अल्लाहच्या भेटीची वेळ येणारच आहे, आणि 
खरोखर अल्लाह ऐकणारा व जाणणारा आहे. 


. आणि जो कोणी (अल्लाहला राजी करण्याकरीता) मेहनत करीत 





असेल, तो आपल्या भल्यासाठीच हे सर्व करीत असतो, अल्लाह तर 
निश्‍चितच जगवासीयांपासून निरपेक्ष आहे. 





. आणि जे लोक ईमान राखून सत्कर्म करीत राहिले, आम्ही त्यांच्या 


अपराधांना त्यांच्या कर्म लेखातून मिटवून टाळु आणि त्यांच्या 
सत्कर्माचा आणखी जास्त चांगला मोबदला प्रदान करू. 








. आणि आम्ही मानवाला, आपल्या माता पित्याशी नेक व्यवहार 


करण्याची वसीयत केली आहे. परंतु जर आई बाप या गोष्टीवर जोर 
टाकतील की, तू माझ्यासोबत एखाद्याला भागीदार ठरव, ज्याचे तुला 
काहीच ज्ञान नाही तर मग माता पित्याचे याबाबत म्हणणे मानू नये. 
माझ्याचकडे तुम्हा सर्वाना परत यायचे आहे; मग जी काही कर्मे तुम्ही 
जगात केली आहेत, त्या सर्वांची खबर तुम्हाला सांगेन. 











. आणि असा प्रत्येक मनूष्य जो ईमान कबूल करून नेक आचरण 





करीत राहील तर अशा लोकांना आम्ही आपल्या नेक सदाचारी 
दासांमध्ये सामील करू. 

आणि एखादा मनुष्य असाही आहे की, जो तोंडाने अल्लाहवर ईमान 
राखण्याचे ऐलान करतो, पण अल्लाहच्या मार्गात जेव्हां कधी लोकांनी 
त्याला सतावले तर त्या त्रासाने तो इतका घाबरून जातो की, जणू 
अल्लाहच्या अजाबने कोणी भयभीत झाला असावा, आणि जर 
अल्लाहच्यातफे एखादी मदत लाभली तर ईमान वाल्यांना सांगत 
फिरतो की, आम्ही तर तुमच्या सोबतच आहोत. समस्त जगातील 
लोकांच्या मनात जी गोष्ट आहे, काय ती अल्लाहला माहित नाही? 














. आणि अल्लाह तर हे अवश्य माहित करून घेईल की, ईमानधारक 


कोण आहे आणि मुनाफिक (ढोंगी) कोण. 

आणि इन्कार करणारे लोक ईमान धारकांना बहकविण्यासाठी 
म्हणतात की, आमच्यासोबत चला आम्ही तुमच्या पापांचे ओझे 
आपल्या डोक्यावर घेऊ वास्तविक खरी गोष्ट तर अशी आहे की, हे 
लोक त्यांच्या अपराधांच्या ओझ्या मधुन काहीच उचलू शकत नाही. हे 
आपल्या वचनात खोटे आहेत. 























29. अल-अनकबूत 479 पारा 20 














13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 








आपल्या काळ्या करतूतींचे ओझे तर त्यांना स्वतःच उचलावे लागेल 
आणि ज्यांना बहकावले असेल, त्यांचेही ओझे त्यांच्यावर लादलेले 
असेल आणि त्यांच्या चुकीच्या बोलण्याबाबत कियामतीच्या दिवशी 
त्यांना अवश्य विचारले जाईल. 

पैगंबर नूह (अ.) यांना त्यांच्या जनसमूहाकडे आपला रसूल (पैगंबर) 
बनवून आम्ही पाठविले होते आणि नूह (अ.) साडे नऊशे (950) 
वर्षापर्यंत त्यांच्यात राहिले, त्यांच्या जमातीच्या लोकांना वादळाने 
(तुफानाने) घेरा टाकला आणि ते लोक खरोखर जुलमी व अत्याचारी 
होते. 

तेव्हा मग आम्ही नूह (अ.) व त्यांच्यासह जे नौकेत सवार झाले होते, 
त्या सर्वांना मुक्ति दिली आणि या घटनेला समस्त जगातील 
लोकांकरीता बोध-चिन्ह बनविले. 

आणि इब्राहीम यांचा वृत्तात (किस्सा) देखील फार चांगला आहे, 
जेव्हा त्यांनी आपल्या लोकांना आवाहन केले की, एक अल्लाहची 
उपासना करा आणि त्याच्या आज्ञाभंग करण्यापासून दूर रहा. जर 
तुम्हाला थोडेसेही ज्ञान असेल तर यात तुमची भलाई आहे. 
अल्लाहलासोडून मूर्तीची पूजा करता? उगीच खोटे, काल्पनिक रूप 
घडविता? अल्लाहशिवाय ज्यांच्या भक्ति-उपासनेत तुम्ही मग्न आहात, 
तुम्हाला रोजी रोटी देणे त्यांच्या अधिकारात नाही. अल्लाहजवळ 
उपजीविका मागा आणि उपासनाही त्याचीच करा व त्याचेच आभार 
माना आणि हे विसरू नका की, तुम्हा सर्वांना अल्लाहकडेच परत 
जायचे आहे. 

जर तुम्ही माझ्या कथनाला खोटे मानत असाल तर तुमच्या पूर्वीही 
बहुतेक जनसमुदायाच्या लोकांनी (पैगंबरांना) खोटे ठरविले आहे. 
पैगंबरांची जबाबदारी तर स्पष्टपणे ईश संदेश पोहचविण्याची आहे. 
काय त्या लोकांनी पाहिले नाही की, पहिल्यांदा निर्माण केल्या नंतर, 
अल्लाह त्याच वस्तूला नष्ट करून दुसऱ्यांदा केवढया उत्तम रीतीने 
निर्माण करतो. निःसंदेह अल्लाहकरीता हे सर्व काम फार सोपे आहे. 
हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा, जमीनीवर जरा हिंडून फिरून 
पहा की, अल्लाहने केवढी विशाल व असंख्य सृष्टी (निर्मिती) निर्माण 
केली आहे. मग दुसऱ्यांदाही तोच निर्माण करील. यात मुळीच शंका 















































29. अल-अनकबूत 480 पारा 20 














2 


न्न 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


नाही की, अल्लाह प्रत्येक गोष्टीचे सामर्थ्य राखतो. 


. ज्याला इच्छिल सजा यातना (अजाब) देईल, ज्याला इच्छिल त्यावर 





दया करील आणि त्याच्याचकडे तुम्ही सर्व परतून जाणार आहात. 
तुम्ही धरतीवर कोठेही लपून त्याला विवश (लाचार) करू शकत नाही 
आणि ना आकाशात कोठेही जाऊन त्याच्यापासून आपला बचाव करू 
शकता. अल्लाहच्याशिवाय तुम्हाला कोणीही मित्र व मदत करणारा 
सहाय्यक लाभू शकत नाही. 

आणि जे लोक अल्लाहच्या आयतींचा इन्कार करणारे आहेत व 
त्याच्या भेटीचा इन्कार करतात, असे लोक माझ्या दया कूपेपासून 
निराश होतील, आणि त्यांच्याकरीता दुःखदायक अजाब (सजा 
यातना) असेल. 

इब्राहीम (अ.) यांना त्यांच्या जमातीच्या लोकांनी उत्तर दिले की, 
याला ठार करा किंवा याला आगीत जिवंत जाळून टाका. अल्लाहने 
इब्राहीम (अ.) यांची आगीपासून सुटका केली. या घटनेत 
ईमानधारकांकरीता मोठ्या निशाण्या आहेत. 

इब्राहीम (अ.) म्हणाले, अल्लाहशिवाय मूर्त्यांना उपास्य बनवून, या 
जगाच्या जीवनात तुम्ही आपसात एकमेकांशी स्नेह संबंध जोडले 
आहेत, पंरतु कियामतीच्या दिवशी तुमच्यापैकी प्रत्येक जण दुसऱ्याचा 
इन्कारी होईल, आणि प्रत्येक जण दुसऱ्याचा धिःक्कार करील, आणि 
तुम्ही सर्वाचे ठिकाण नरक असेल. या अवस्थेत तुमचा कोणताही 
सहाय्यक-मित्र तुमच्या उपयोगी पडणार नाही. 

मग पैगंबर लूत (अ.) यांनी इब्राहीम (अ.) यांच्या समस्त गोष्टींचे सत्य 
समर्थन केले. आणि म्हणाले की, मी आता आपल्या पालनकर्त्या 
रबकडे हिजरत (देशत्याग) करणार आहे. खात्रीने, तोच दबदबा 
राखणारा व महाज्ञानी हिकमतशाली आहे. 

आणि आम्ही त्यांना इसहाक (अ.) व याकूब (अ.) प्रदान केले आणि 
त्यांच्या संततीमध्ये पैगंबरी व ग्रंथाचे ज्ञान कायम राखले आणि 
इब्राहीम (अ.) यांना त्यांचा मोबदला या जगातही प्रदान केला व 
आखिरतमध्येही ते मोठ्या नेक व सदाचारी लोकांमध्ये सामील होतील. 
आम्ही पैगंबर लूत (अ.) यांना त्यांच्या जनसमूहाकडे आपला रसूल 
(पैगंबर) बनवून पाठविल त्यांनी आपल्या लोकांना सांगितले की, हे 












































29. अल-अनकबूत 481 पारा 20 














29. 


30. 


3 


जळ 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 





कसे निर्लज्जपणाचे काम तुम्ही करू लागलात, जे तुमच्यापूर्वी 
जगभरच्या लोकांपैकी कोणीही केले नाही. 

आणि तुम्हाला झाले तरी काय की, तुम्ही पुरूषांशी कुकर्म करता व 
प्रवाशींची लूट मार करता आणि भर सभेत वाईट हरकत करण्याबद्दल 
तुम्हाला लाज वाटत नाही. या उपदेशावर लूत यांच्या जमातीचे 
उत्तर हे होते की, जर तू सच्चा आहेस तर आमच्यावर अल्लाहचा 
अजाब आणून दाखव. 

लूत (अ.) यांनी दुआ केली की, हे माझ्या पालनहार! या उपद्रवी व 
बिघडलेल्या लोकांच्या मुकाबल्यात माझी मदत कर. 


. आणि जेव्हा आम्ही पाठविलेले फरिश्ते हजरत इब्राहीम (अ.) जवळ 





खुश खबरीसह पोहोचले तेव्हा त्या सोबत ही सूचना पण दिली की, 
आम्हाला या वस्तीच्या लोकांचा नायनाट करण्यासाठीही जायचे आहे. 
या वस्तीचे लोक मोठे जुलमी व अत्याचारी आहेत. 

इब्राहीम (अ.) म्हणाले की, तिथे तर लूत (अ.) देखील मौजूद आहेत. 
फरिश्त्यांनी उत्तर दिले की, आम्हाला माहित आहे की, त्या ठिकाणी 
कोण कोण राहतो आम्ही लूत (अ.) यांना व त्यांच्या कुटूंब्याला या 
अजाबापासून सुरक्षित राखू परंतु त्यांची पत्नी अजाबच्या घेऱ्यामध्ये 
सामील आहे. 

आणि जेव्हा आम्ही पाठविलेले फरिश्ते लूत (अ.) जवळ पोहोचले, 
तेव्हा लूत (अ.) फार दुःखी व उदास झाले आणि मनातल्या मनात 
कुढायला लागले. तेव्हा फरिश्ते म्हणाले की, भिऊ नका, दूःखही करू 
नका, आम्ही तुम्हाला व तुमच्या साथीदारांना वाचवू. परंतु तुमच्या 
पत्नीला सुटका मिळणार नाही कारण तिला अजाबच्या घेऱ्यात 
येणाऱ्यांमध्ये सामील राहायचे आहे. 

निःसंदेह, आम्ही या वस्तीवर एक आसमानी अजाब अवतरीत करणार 
आहोत की, आता यांना आपल्या वाईट कर्माची सजा मिळाल्या 
शिवाय राहणार नाही. 

आम्ही त्या वस्तीत अजाबच्या काही स्पष्ट निशाण्या बाकी ठेवल्या, 
यासाठी की, अक्कल राखणाऱ्या लोकांसाठी ते बोध-चिन्ह ठरावे. 
आणि मदयन वाल्यांकडे त्यांचे भाऊ शोएब (अ.) यांना पैगंबर बनवून 
पाठविले गेले. त्यांनी फर्माविले की, हे माझ्या जमातीच्या लोकांनो! 


























29. अल-अनकबूत 482 पारा 20 














37. 


38. 


39. 


40. 


थै 


ल 


42. 


एक अल्लाहची उपासना करा व आखिरतच्या दिवसाची काळजी 
करा, आणि धरतीवर उपद्रव माजवू नका. 

त्या लोकांनी शोएब (अ.) यांना खोटे ठरविले, तेव्हा एका भयानक 
भूकंपाने त्यांना धरले मग हे लोक आपल्या कोसळलेल्या घरांमध्ये 
तोंडघशी पडले होते. 

आणि आद व समूदच्या जमातीची ही अशीच वाईट अवस्था झाली. 
त्यांच्या कोसळलेल्या घरांद्वारे त्यांच्या विनाशाचे दृश्य स्पष्ट दिसून 
येते. सैतानाने त्यांच्या काळया करतूती त्यांच्या नजरेत फार सुशोभित 
बनवून दाखविल्या होत्या आणि सरळ मार्गापासून त्यांना दूर केले 
आणि हे लोक समजून उमजून व बुद्धिमान असतांनाही सैतानाच्या 
धोक्याला बळी पडले. 

आणि कारून, फिरऔन व हामानचीही अशीच दुर्गत झाली. वास्तविक 
मूसा (अ.) त्यांच्याजवळ स्पष्ट निशाण्या घेऊन आले होते, ज्याला 
पाहून हे लोक आपला सुधार करू शकत होते. परंतु त्या लोकांनी 
घमेंड केली आणि धरतीवर आपला जोर दाखवत राहिले. परंतु जेव्हा 
अजाब आला तेव्हा या लोकांना पळण्याचीही संधी मिळाली नाही. 
त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला आम्ही, त्यांच्या अपराधांमुळे फार सक्तीने 
पकडले. त्यांच्यापैकी काही असे होते की, त्यांच्यावर आम्ही दगडांचा 
पाऊस पाडला आणि काहींना भयंकर चित्कार (गर्जने) च्या आवाजाने 
धरले. काही असेही होते की, आम्ही त्यांना जमीनीत धसविले आणि 
काहींना पाण्यात बुडवून ठार मारले. अल्लाहचा नियम असा नव्हता 
की, त्यांच्यावर (अकारण) जुलूम केला असता. परंतु हे लोक स्वतःच 
आपल्यावर जुलूम करू लागले, तेव्हा आमच्या प्रहारापासून वाचू 
शकले नाही. 

















. ज्या लोकांनी अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्यांना आपला मित्र मदतगार 


बनविले, त्यांचे उदाहरण कोळ्या (मकडी) सारखे आहे की, तो 
देखील एक घर बनवितो आणि यात काहीच शंका नाही की, सर्व 
घरांपेक्षा दुर्बल घर कोळ्याचे घर आहे. यांना हे माहित असते तर 
फार बरे झाले असते. 

निःसंशय, अल्लाहला माहित आहे की, हे लोक कोणाला 
अल्लाहच्याशिवाय दुआ (प्रार्थना) साठी पुकारतात, आणि तोच प्रभावी, 

















29. अल-अनकबूत 483 पारा 21 














हिकमत राखणारा आहे. 

43. मानवांना समजाविण्याकरीता खरे प्रमाण असलेली ही उदाहरणे 
आम्ही ठेवत असतो. समजदार लोक यांना चांगल्या प्रकारे समजतात. 

44. आकाशांना व जमीनीला अल्लाहने ठीक ठीक बनविले आहे. निःसंदेह 
ईमानावर अटळ राहणाऱ्यांकरीता यात मोठी निशाणी आहे. 

45.धिष् ४] य वि हता हत 











वाईट कामांपासून रोखते आणि अल्लाहचा जिक्रला (स्मरणाला) 
सर्वप्रकारे श्रेष्ठता प्राप्त आहे. आणि तुम्ही जे काही काम करता, 





त्याबाबत अल्लाहला खूप चांगले ज्ञान आहे. 

46. ग्रंथधारक लोकांशी वाद विवाद करू नका परंतु त्यांच्याशी फार 
चांगल्या रीतीने व भलाईने बोला, परंतु त्यांच्यापैकी जे लोक 
भांडखोर जुलमी आहेत, त्यांच्याशी मुळीच वाद करू नका. फक्त 
एवढे सांगा, आम्ही ईमान राखले या ग्रंथावर जो आमच्यावर 
उतरविला गेला आहे आणि जे ग्रंथ तुमच्यावर अवतरीत केले गेले 
होते त्यांच्यावरही आम्ही ईमान राखले आणि आमचा व तुमचा माबूद 
(उपास्य) देखील एकच आहे, आम्ही तर त्याच एका उपास्यासमोर 
आपले डोके (माथा) टेकविले आहे. 

47. फार चांगल्या शान वैभवासह आम्ही हा ग्रंथ तुमच्यावर अवतरीत 
केला आहे की, ज्यांना आम्ही याच्या अगोदर ग्रंथ दिला आहे, ते 
याला मानतात आणि आपल्या विरोधक लोकांपैकीही बहुतेक जण 
यावर ईमान राखतील. आमच्या आयतींचा विरोध करणे, इन्कारी 
लोकांशिवाय दुसऱ्या कोणाचेही काम नाही. 

48. या अगोदर हे पैगंबर (स.) तुम्हाला एखादा ग्रंथ वाचताही येत नव्हता 
आणि हाताने लिहीणेही तुम्ही जाणत नव्हता. जर या दोघांपैकी 
कोणताही एक हुनर तुमच्याजवळ असता, तर खोट्या लोकांना शंका- 
संशय करण्याची संधी मिळाली असती. 

49. खरे तर, या स्पष्ट आयती आहेत, ज्या ज्ञानी लोकांच्या हृदयात 
सुरक्षित आहेत. आमच्या आयतींच्या विरोधात हट्टी व जुलमी लोकच 
अडून बसतात. 

50. तरी ही हे लोक बोलत आहेत की, याच्या पालनकर्त्यातफे याच्यावर 
































29. अल-अनकबूत 484 पारा 21 














5 


कळो 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


निशाण का नाही उतरले? तुम्ही त्यांना सांगा की, निशाण्या दाखविणे 
अल्लाहच्या अखत्यारातली बाब आहे. मी तर केवळ साफ साफ भय 
दाखविण्यासाठी आलो आहे. 


.काय या लोकांसाठी पर्याप्त नाही की, आम्ही जो ग्रंथ तुमच्यावर 





अवतरीत केला, त्याचे पठण यांच्यासमोर नेहमी केले जात आहे. 
निःसंदेह, ज्या लोकांनी ईमान राखले, त्यांच्याकरीता यात फार मोठी 
ईश-कृपा व उपदेश आहे. 

(हे पैगंबर स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, माझ्या व तुमच्या दरम्यान 
पर्याप्त गवाहीकरीता अल्लाह मौजूद आहे. तोच आकाशांच्या व 
जमीनीच्या सर्व चीज-वस्तूंचे ज्ञान राखतो. आता जे लोक असत्यावर 
ईमान राखून अल्लाहचा इन्कार करतात, तर असे लोक मोठ्या 
जबरदस्त नुकसानात पडले. 

हे लोक तुमच्याजवळ प्रकोप लवकर आणण्याची मागणी करतात, 

होय अजाब (सजा-यातना) येण्याची एक वेळ निर्धारीत केली आहे, 
अन्यथा आता याच वेळी यांच्यावर तो कोसळला असता आणि अजाब 
यांच्यावर अकस्मात येईल की, यांना पत्ताही लागणार नाही. 

या लोकांना अजाब पाहण्याची फार घाई आहे, तर यांनी जाणून 
घेतले पाहिजे की, जहन्नमने इन्कार करणाऱ्या लोकांना चांगल्या 
प्रकारे घेरून ठेवले आहे. 

ज्या दिवशी अजाब यांना घेरील, तेव्हा त्यांची अशी अवस्था असेल 
की, वरून व खालून अजाब (सजा-यातना) त्यांच्यावर पसरेल; 
येथपर्यंत की, त्यांच्या पायाचे तळवे सुद्धा भयंकर सजा यातनांनी 
झाकलेले असतील. त्यांना अपमानित करण्यासाठी ऐलानही होत 
राहील की, आपल्या वाईट कामांची सजा भोगत रहा. 

हे माझ्या ईमानधारक दासांनो! माझ्या जमीनीत व्यापकता आहे. 
बंदगी फक्त माझीच करीत रहा. 

प्रत्येक जीवधारीला मृत्युचा स्वाद चाखणे आवश्यक आहे. मग तुम्ही 
सर्वच्या सर्व आमच्याकडे परतविले जाल. 

आणि जे लोक ईमान राखून व नेक काम करून मेले असतील, आम्ही 
त्यांना जन्नतमध्ये फार चांगले स्थान प्रदान करू; ज्यात उंच महाल व 
झरोके असतील आणि ज्यांच्या खालून झरने (प्रवाह वाहत असतील 
































29. अल-अनकबूत 485 पारा 21 














व राहण्याची नेहमीकरीता व्यवस्था असेल. सत्कर्म करणाऱ्यांना 
इनामांनी भरपूर असा किती चांगला मोबदला मिळाला आहे! 


59. हे असे लोक होते, जे धीरज पूर्वक अटळ राहिले आणि आपल्या 





पालनहारावर भरोसा ठेवीत परिस्थितीचा मुकाबला करीत राहिले. 


60. कित्येक जीवधारी असे आहेत, जे आपली खाद्य-सामुग्री (खाण्याच्या 


6 





वस्तू सोबत घेऊन फिरत नाहीत. अल्लाह त्यांच्या आवश्यकते नुसार 
बरोबर रोजी (आजिविका) प्रदान करीतच असतो. आणि तुम्हालाही 
रोजी देण्याची जबाबदारी त्याचीच आहे. तो सर्वकाही एकणारा, 
जाणणारा आहे. 

. आणि जर तुम्ही त्यांना विचाराल की, आकाशांना व जमीनीला कोणी 
निर्माण केले व सूर्य आणि चंद्राला आपल्या काबूत ठेवून कोणी 
कामास लावले, तर या सर्वांचे एकच उत्तर असेल की, अल्लाहने. 
तरी देखील हे लोक उलट सुलट गोष्टींच्या मागे धावतात. 


ळक 





62. अल्लाहच, आपल्या दासांपैकी ज्याला इच्छितो रोजी रोटी सहजपणे 


व भरपूर देतो आणि ज्याला इच्छितो मोजून मापून रोजी देतो. 
अल्लाहला प्रत्येक गोष्ट चांगल्या प्रकारे माहित आहे. 


63. आणि कधी त्यांना हे विचारा की, जरा हे सांगा, आकाशातून 


पाण्याचा वर्षाव कोणी केला आणि मृत जमीनीला या पाण्याद्वारे 
जीवन कोणी प्रदान केले? तेव्हा हे लोक म्हणतील की, अल्लाहने. 
तुम्ही सांगा अलहम्दु लिल्लाह, (सर्व प्रकारची तारीफ व प्रशंसा आणि 
सर्व चांगले गुण विशेष अल्लाहकरीता खास आहे). तरी देखील 
त्यांच्यातले बहुतेकजण समजत नाही. 





64. आणि या जगाचे जीवन काही नाही पण खेळ व तमाशा. वास्तविक 


जीवनाचे घर तर आखिरतचे (अर्थात मृत्यु नंतरचे) घर आहे. जर 
लोकांनी हे जाणून घेतले असते तर त्यांचे किती भले झाले असते! 





6. जेव्हा हे लोक नौकेत स्वार होतात, तेव्हा साफ सुथर्‍या मनाने 





त्याच्याच सत्य धर्मात राहून फक्त एक अल्लाहला मदतीसाठी 
पुकारतात, परंतु अल्लाहने त्यांना समुद्राच्या भयंकर तुफानापासून 
वाचविताच आणि जमीनीवर त्यांचे पाऊल पडू देताच ते पुन्हा शिक 
(दुसऱ्यांना अल्लाहचे भागीदार) करू लागतात. 








66. आम्ही त्यांना मुक्ति देताच, कदर करण्या ऐवजी किती भयानक कुफ़् 

















30. अर-रूम 486 पारा 21 














67. 


68. 


69. 


(इन्कार) हे लोक करतात. अशासाठी की, काही काळ त्यांनी आणखी 
मनमानी करून घ्यावी, फार लवकर त्यांना माहित पडेल. 

काय त्यांना हे दिसून येत नाही की, आम्ही त्यांना शांतीपूर्ण हरम 
(काबा शरीफ) प्रदान केला, ज्यामुळे हे लोक सुखा समाधानाने 
निर्भयपणे राहात आहेत. वास्तविक त्यांच्या आसपासच्या वस्त्यांना 
अशांततेला बळी पाडून, उचकून नेले जाते, तरीही हे लोक बनावटी 
उपास्यावर ईमान राखतात आणि अल्लाहची देणगीवर देणगी प्राप्त 
करूनही अल्लाहचा इन्कार करण्यावर अडून बसले आहेत. 

त्या माणसापेक्षा जास्त जुलमी व अत्याचारी कोण असेल, जो खोट्या 
गोष्टींचा संबंध अल्लाहशी जोडील आणि एक सत्य गोष्ट समोर 
आल्या नंतरही तिला खोटे ठरवित राहील. अशा इन्कारी लोकांचे 
ठिकाण, जहन्नमशिवाय आणखी कोठे असू शकते. 

जे लोक आमच्याकडे बोलविण्यात मेहेनत करतात, आम्ही 
त्यांच्यासाठी आपले मार्ग खुले करतो आणि यात मुळीच शंका नाही 
की, अल्लाह अशा नेक व सदाचारी लोकांच्या सोबत आहे. 











30. अर-रूम 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 60 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिश्य दया करणारा आहे. 


. अलिफ - लाम - मीम. 





2. रोमच्या लोकांना पस्त (पराभूत) केले गेले. 
3. जवळच्या शेजारी असलेल्या देशाकडून रोमच्या लोकांना लढाईत 





पराभूत केले गेले आणि पुढची गोष्ट अशी की, लढाईत पस्त झाल्या 
नंतर रोम देशाचे लोक गालिब (प्रभावशाली) होतील. 





. काही वर्षांत ही सफलता रोम वाल्यांना प्राप्त होईल. फैसला 


करण्याचा हक्क (अधिकार) फक्त अल्लाहचा आहे, याच्या अगोदरही 
आणि याच्या नंतरही आदेश फक्त त्याचाच चालतो व चालत राहील. 
आणि त्या दिवशी ही खबर मिळाल्यावर ईमानधारक अल्लाहने प्रदान 
केलेल्या विजयावर आनंद व्यक्‍त करतील. 








. अल्लाहने दिलेल्या मदतीद्वारेच हे काम होईल. तो ज्याला इच्छितो 


मदत करतो आणि तोच गलबा राखणारा व मोठा मेहेरबान आहे. 

















30. अर-रूम 487 पारा 21 














6. 


10. 


11. 


12. 





आणि जेव्हा अल्लाह एखादे वचन देतो, तर ते निश्‍चितपूर्ण होते. 
अल्लाह कधीही आपल्या वचनाच्या विरूद्ध जात नाही. परंतु बहुतेक 
लोक हकीकत जाणत नाहीत. 





. लोकांची ही दशा आहे की, या जगाच्या जीवनाच्या उघड पैलू पर्यंत 


त्यांचे ज्ञान मर्यादित आहे, आणि आखिरतमध्ये होणाऱ्या परिणामा 
पासून गाफिल आहेत. 





. काय त्यांना आपल्या मनातही विचार चिंतन करण्याची संधी नाही 


मिळाली की, अल्लाहने आकाशांना व जमीनीला आणि त्यांच्या 
दरम्यान असलेल्या चीज वस्तूंना ठीक ठीक निर्माण केले आणि 
प्रत्येकासाठी एक निर्धारीत समय निश्‍चित केला, काय या 
निशाण्यांमध्ये त्यांच्याकरीता सत्य ओळखून घेण्यात समज बूझ प्राप्त 
होऊ शकत नव्हती? खरी गोष्ट तर ही आहे की, माणसांची फार 
मोठी संख्या आपल्या पालनकर्त्या रबच्या भेटी विषयीच्या विश्‍वासा 
पासून वंचित आहे. 








. किंवा मग जमीनीवर चालण्या फिरण्यात त्यांची नजर या हकीकतीवर 





पोहचू शकली नाही की, त्यांच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या, सत्यापासून 
गाफिल लोकांचा काय परिणाम झाला! वास्तविक ते लोक यांच्यापेक्षा 
अधिक शक्तिशाली व ताकतवान होते आणि जमीनीला आबाद 
करण्यात व पेरण्या नांगरण्यात आणि देश सुख संपन्न करण्यात 
यांच्याहून अधिक जास्त हुनरमंद होते. परंतु जेव्हा त्यांच्याजवळ त्यांचे 
रसूल (पैगंबर) सत्य गोष्टीची दावत (आवाहन) स्पष्ट प्रमाणासह 
घेऊन आले, तरीही त्यांनी आपल्या मुक्तिचे म्हणणे कबूल केले नाही. 
अल्लाहचा हा नियम नव्हता की त्यांच्यावर जुलूम अत्याचार केला 
असता; परंतु जेव्हा हे लोक स्वतः आपल्यावर अत्याचार करायला 
तयार होते, तेव्हा त्यांना बरबाद केले गेले. 

जे लोक वाईट (दुराचारी) होते, त्यांचा अंत (परिणाम) ही वाईट 
झाला. कारण हे लोक अल्लाहच्या आयतींना खोटे ठरवित होते आणि 
अल्लाहच्या कथनाला थट्टा मस्करीने टाळून देत होते. 

अल्लाह निर्मितीला पहिल्यांदा निर्माण करतो, मग दुसऱ्या वेळेलाही 
निर्माण करील; आणि तुम्ही सर्व त्याच्याचकडे परत केले जाल. 

आणि ज्या दिवशी कियामत कायम होईल, अपराधी लोकांची आस 















































30. अर-रूम 488 पारा 21 














13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


न्न 


22. 


तुटलेली असेल. 

आणि हे लोक ज्यांना अल्लाहचा सहभागी असल्याचे सांगत होते, 
त्यांच्यापैकी कोणीही त्यांची शिफारस करू शकणार नाही व 
कियामतीच्या दिवशी हे स्वतः आपल्या बनावटी उपास्यांचा इन्कार 
करणारे बनतील. 

आणि ज्या दिवशी कियामतीची ती वेळ येईल, तेव्हा त्यांच्या समस्त 
गटांमध्ये फूट पडेल. 

जे ईमानधारक असतील व नेक आचरण करून आले असतील, ते 
जन्नतच्या बागांमध्ये मोठ्या थाटात राहतील. 

राहिलेत ते लोक ज्यांनी आमच्या आयतींचा इन्कार केला व 
आखिरतच्या भेटीला खोटे ठरवित होते, तर असे लोक त्या दिवशी 
सजा यातनेच्या पकडीत असतील. 

अल्लाहची पवित्रता व त्याच्या गुणांचे वर्णन करण्यात तुम्ही मग्न रहा, 
मग ती संध्याकाळची वेळ असो किंवा सकाळची वेळ असो. 
आकाशांमध्ये व जमीनीवर त्याचीच प्रशंसा आहे. तुम्ही ही जेव्हा इशा 
(रात्री) व जोहर (दुपारी) च्या वेळी असता, त्याचीच तारीफ (गुणगान) 
करण्यात मग्न व्हा. 

हे त्याचेच सामर्थ्य आहे की, जिविताला मृतातून बाहेर आणतो व 
मेलेल्यातून जिविताला बाहेर काढतो. आणि मृत जमीनीला जिवंत 
करणे ही देखील त्याचीच शान आहे. अशाप्रकारे तुम्ही सुद्धा 
मेल्यानंतर जमीनीमधून बाहेर काढले जाल. 

आणि त्याच्याच सामर्थ्याचे हे चिन्ह आहे की, तुम्हाला मातीद्वारे 
निर्माण केले, ज्यामुळे आता तुम्ही मनुष्य बनून धरतीवर पसरत जात 
आहात. 


























. आणि हे देखील त्याच्याच सामर्थ्य (कुदरतचे चिन्ह आहे की, 


तुमच्यामधून तुमच्या जोडप्या निर्माण केल्या, यासाठी की, तुम्ही 
त्यांच्यापासून चैन व आराम प्राप्त करू शकावे आणि तुमच्या दरम्यान 
स्नेह प्रेम व मेहेरबानीकडे मनाचा झुकाव राखला. जे लोक विचार 
चिंतन करतात, यात त्यांच्याकरीता मोठे चिन्ह आहे. 

आणि आकाशांना व जमीनीला निर्माण करणे हे ही त्याचेच सामर्थ्य 
आहे. तुम्हाला वेगवेळया बोली-भाषा शिकविणे व अलग अलग रंगात 

















30. अर-रूम 489 पारा 21 














23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


क्रमवार निर्माण करीत राहणे ही देखील त्याचीच कुदरत (शक्‍्क्‍ति- 
सामर्थ्य) आहे. निःसंदेह विचार चिंतन करणाऱ्या लोकांकरीता यात 
मोठ मोठ्या निशाण्या आहेत. 

आणि हे सुद्धा त्याच्याच निशाण्यांपैकी आहे की, रात्र व दिवसात 
तुम्ही झोप घेता आणि त्याच्यातफे दिल्या जाणाऱ्या रोजी (अन्न 
सामुग्री) ला ही शोधता. जे आमचे कथन नीट ध्यान पूर्वक ऐकतील, 
तर अशा लोकांकरीता ही मोठ्या कामाची निशाणी आहे. 

आणि ही देखील त्याचीच कुदरत आहे की, गरजणाऱ्या बिजलीची 
चमक दाखवितो, तेव्हा तुम्हाला भितीही वाटते व पावसाची आशाही 
वाटते. आकाशातून पाणी (पाऊस) तोच पाडतो, मृत जमीनीला या 
पाण्याद्वारे तोच जीवन प्रदान करतो. बुद्धिमान लोकांकरीता यात 
मोठी बोध चिन्हे आहेत. 

आकाशाचे अधर टिकून राहणे व जमीनीचे स्थीर राहणे त्याच्याच 
हुकूमाने आहे. ही सर्व अल्लाहच्या सामर्थ्याची चिन्हें आहेत. शेवटी 
जेव्हा तुम्हाला हाक मारील तेव्हा एकाच वेळी अचानक तुम्ही सर्वच्या 
सर्व जमीनीतून बाहेर पडाल. 

आकाशांमध्ये व धरतीवर जो कोणी आहे, सर्वच्या सर्व त्याच्याच 
हुकुमाने नियम बंधनात जखडलेले आहेत. 

निर्मितीला पहिल्या वेळेस निर्माण करणे मग नष्ट करून दुसऱ्यांदा 
पुन्हा निर्माण करणे, त्याच्याकरीता अतिशय मामुली व फार सोपे 
काम आहे. समस्त आकाश व धरतीत त्याची शान सर्वोच्च आहे 
आणि तो मोठा जबरदस्त गलबा राखणारा व तत्त्वदर्शी आहे. 
अल्लाहने तुमच्यासाठी एक उदाहरण सांगितले आहे, जे तुम्हाला 
तुमच्यातच दिसून येईल ते असे की, एक तर तुमचे नौकर चाकर व 
दास दासी आहेत आणि दुसरे तुम्ही आहात. तर जी काही रोजी 
(अन्न सामुग्री) आम्ही तुम्हाला दिली आहे, काय त्यात, अधिकाराच्या 
दृष्टीने तुम्ही व तुमच्या अधीन असलेले, दोघे समान असू शकतात? 
काय तुम्ही त्यांचा तेवढाच सम्मान व मान मर्तबा मानता, जेवढा 
आपल्या स्वतःचा दर्जा व अधिकार मानता? बुद्धिमान लोकांकरीता 
आम्ही तपशीलासह आपल्या निशाण्या सांगितल्या आहेत. 

परंतु अत्याचारी लोकांनी आपल्या मन गढत गोष्टींवर चालणे पसंत 























30. अर-रूम 490 पारा 21 














30. 


3 


जड 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 





केले, ज्याच्या परिणामाविषयी त्यांना काहीच ज्ञान नव्हते. आता अशा 
मनुष्याला कोण मार्गदर्शन करू शकतो, ज्याला अल्लाहने सरळ 
मार्गापासून दूर फेकून दिले; आणि त्यांचा कोणी सहाय्यक असू 
शकत नाही. 

एकाग्र चित होऊन आपला चेहरा सत्य धर्माकडे करा. हेच अल्लाहने 
बनविलेल्या स्वभावानुसार आहे आणि याच स्वभावावर मनुष्याला 
अल्लाहने निर्माण केले आहे. अल्लाहच्या रचनेत कोणी काही बदल 
करू शकत नाही हाच मजबूत व व्यवस्था पूर्ण दीन (धर्म) आहे; परंतु 
बहुतेक लोक जाणत नाहीत. 








. त्याच्याचकडे मनापासून रूजु व्हा, त्याचाच भय राखून आचरण करा, 


नमाज कायम राखा आणि मुश्रिक लोकांमध्ये सामील राहू नका. 
मुश्रिक लोकांनी स्वतःच आपल्या धर्मात फूट पाडली व वेग वेगळया 
टोळयांमध्ये विभागले. आता प्रत्येक गटाजवळ जे काही आहे, त्यातच 
तो इतरावित (मग्न) आहे. 

माणसांवर जेव्हा विनाशाचा व बरबादीचा घेरा पडतो, तेव्हा तळमळून 
आपल्या पालनहार रबकडे रूजु होऊन दुआ मागू लागतात, मग 
जेव्हा तो त्यांना आपल्या कृपेचा थोडा फार स्वाद चाखवितो, तेव्हा 
त्यांच्यापैकी एक समूह लगेच आपल्या पालनकर्त्या बरोबर बनावटी 
उपास्य मानू लागतो. 

हे लोक आम्ही दिलेली देणगी प्राप्त करूनही कृतघ्नता करतात. 
अशी हरकत करणार्‍्यांनो! थोडे दिवस मौज मजा करून घ्या. 
लवकरच याचा परिणाम तुम्हाला माहित पडेल. 

काय आम्ही त्यांच्या शिक (सहभागी उपास्य ठरविण्या) बाबत एक 
प्रमाणही कधी उतरविले आहे, ज्याच्या आधारे हे लोक आपले शिक 
सिद्ध करण्याबद्दल काही बोलू शकतील? 

आणि जेव्हा देखील आम्ही मानवांना आपल्या कृपेचा स्वाद चाखवितो, 
तेव्हा ते इतरावू लागतात आणि जेव्हा त्यांच्या काळया करतूतींमुळे, 
ज्या त्यांच्या हातांनी अगोदर पाठविल्या आहेत, एखादे संकट 
कोसळले तर नाउमेद व निराश होतात. 

काय यांना एवढेही दिसून येत नाही की, रोजी (आजिविका) विस्तार 
पूर्वक देणे व मोजून मापून देणे, सर्व काही अल्लाहच्या इच्छेनुसार 






































30. अर-रूम 491 पारा 21 














38. 


39. 


40. 


थै 


नळ 


4 


1२) 


43. 


44. 


होते. रोजी रोटीच्या वाटणीत ईमानधारक लोकांसाठी बोध चिन्हे 
आहेत. 

जवळच्या नातेवाईकांना त्यांचा हक्क देत रहा आणि गरीब गरजवान 
आणि मुसाफिर लोकांचीही मदत करा. जे लोक अल्लाहची प्रसन्नता 
प्रापत करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी यात भलाई व फार मोठे यश 
आहे. 

जी तुम्ही व्याज देता, यासाठी की, लोकांच्या धने संपत्तीत मिळून 
त्याची वाढ व्हावी, तर जाणून घ्या की, अल्लाहच्या ठिकाणी हे धन 
वाढत नाही, आणि अल्लाहची मर्जी प्राप्त करण्यासाठी साफ शुद्ध 
मनाने जकात अदा कराल तर जाणून घ्या की, हेच ते लोक आहेत 
ज्यांना अल्लाहजवळ आपल्या संपत्तीत कित्येक पटीने वाढ झाल्याचे 
आढडेल. 

तोच अल्लाह आहे ज्याने तुम्हाला निर्माण केले, मग रोजी 
(आजिविका) प्रदान केली, नंतर तुम्हाला मृत्यु देईल, त्या नंतर 
तुम्हाला जिवंत करील, बरे हे सांगा की, तुमच्या बनावटी 
उपास्यांपैकी कोण असा आहे, जो यापैकी एक तरी कार्य करून 
दाखविल? या मुश्रिक लोकांच्या शिकपूर्ण गोष्टीपासून अल्लाह बेदाग 
व पवित्र आहे आणि अतिशय उच्चतम व बुलंद आहे. 











. धरती व समुद्राच्या ठिकाणी जेव्हा देखील उत्पात पसरतो, मानवांच्या 


वाईट कर्मा मुळेच पसरतो, यासाठी की, त्यांना आपल्या दुराचाराचा 
थोडा स्वाद इथेही चाखविला जावा, ज्यामुळे या लोकांनी वाईट 
हरकती करण्यापासून थांबावे. 


. (हे पैगंबर स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, धरतीवर हिंडून फिरून पहा, 





तर माहित पडेल की, तुमच्यापूर्वी हाऊन गेलेल्या लोकांचा कसा 
वाईट अंत झाला, ज्यात शिक करणारे मोठ्या संख्येने होते. 

तुम्ही पूर्ण लक्ष केंद्रित करून आपला चेहरा, मजबूत व्यवस्थापूर्ण 
सत्य धर्माकडे करा, या अगोदर की, अल्लाहतफे तो दिवस यावा, 
ज्याला कोणी टाळू शकत नाही आणि त्या दिवशी लोक अलग अलग 
होतील. 

सत्याचा ज्याने इन्कार केला तर त्याचे संकट त्याच्यावरच कोसळणार 
आहे, आणि ज्याने नेक आचरण केले, तर अशा लोकांनी आपल्या 























30. अर-रूम 492 पारा 21 














45. 


46. 


47. 


48. 


49. 
50. 


5 


रला स 


52. 


53. 


आरामाकरीता सामुग्री तयार करून घेतली. 

यासाठी की, ईमान धारकांना, ज्यांनी नेक आचरण केले, त्यांना 
आपल्या खास कृपेने मोबदला प्रदान करावा. निःसंदेह तो इन्कार 
करणाऱ्यांना पसंत करीत नाही. 

त्याच्या निशाण्यांपैकी एक, ही देखील आहे की, तो वाऱ्यांना शुभ 
समाचार देण्यासाठी पाठवितो, यासाठी की, तुम्हाला आपल्या कृपेचा 
स्वाद चाखवावा. नौका, जहाज सर्व त्याच्याच हुकूमानुसार चालतात, 
ज्यामुळे तुम्ही त्याने दिलेली रोजी (अन्न सामुग्री) अर्थात कूपा शोधू 
शकावे व त्याचा आभार मानवा. 

तुमच्यापूर्वी आम्ही अनेक पैगंबरांना त्यांच्या बिरादरीच्या लोकांकडे 
पाठविले होते, जे यांच्याजवळ स्पष्ट प्रमाण व निशाण्या घेऊन आले. 
मग आम्ही अपराधी लोकांशी बदला घेतला आणि आमच्याकरीता 
आवश्यक होते की, ईमान कबूल करणाऱ्यांची मदत केली जावी. 
वाऱ्यांना पाठविणाराही अल्लाह आहे, जे ढगांना उंचीवर नेतात, 
अल्लाह जिकडे इच्छितो, ढगांना अधर पसरवितो, मग घनदाट 
ढगांना बिखेरून त्यांचे तुकडे करून दूर दूर पसरवितो आणि तुम्ही 
पाहता की, ढगांमधून अल्लाह मुसळ धार पाऊस पाडतो व आपल्या 
दासांवर, जेव्हा ज्याच्यावर इच्छितो पाणि वर्षवितो; ज्यामुळे ते फार 
आनंदित होतात. 

वास्तविक याच्यापूर्वी हे लोक पाऊस येण्याबाबत निराश झाले होते. 
अल्लाहच्या कृपेची चिन्हें आपल्या डोळयांनी पाहत राहाल तर 
तुम्हाला माहित होईल की, जमीन मुर्दा झालेली असते, मग अल्लाह 
पाऊस पाडून तिला कशा प्रकारे जिवंत करतो. निःसंशय तोच 
अल्लाह मेलेल्या लोकांना जिवंत करील. तो तर प्रत्येक गोष्ट 
करण्याची ताकत राखतो. 























. आणि जर आम्ही त्यांच्यावर असे तुफान पाठवावे की, ज्यामुळे त्यांची 





शेते पिवळी पडावीत, तरी देखील हे आपला इन्कार सोडणार नाहीत. 
तुम्ही मेलेल्यांना ऐकवू शकत नाही आणि पाठ फिरवून पळणाऱ्या 
बहीऱ्या लोकांनाही आपल्या आवाहनाची पुकार ऐकवू शकत नाही. 

आणि पथभ्रष्ट झालेल्या आंधळयांना तुम्ही मार्गदर्शन करू शकत 
नाही. तुम्ही केवळ त्यांनाच ऐकवू शकाल जे आमच्या आयतींवर ईमान 

















31. लुकमान 493 पारा 21 














54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 





राखून, इस्लाम कबूल करू इच्छितात. 

तोच अल्लाह आहे, जो तुम्हाला अशा अवस्थेत निर्माण करतो की, 
तुम्ही फार कमजोर असतात, मग या कमजोरी नंतर तो तुम्हाला 
ताकत प्रदान करतो, मग ताकत दिल्यानंतर पुन्हा कमजोर करून 
म्हातारपणात टाकतो. ज्या प्रमाणे इच्छितो निर्मितीचा क्रम जारी 
राखतो. आणि तोच ज्ञान संपन्न व शक्तिशाली आहे. 

आणि ज्या दिवशी कियामत येईल जेव्हा गुन्हेगार लोक शपथ पूर्वक 
सांगतील की, आम्हाला घडीभर शिवाय राहण्याचा अवसर लाभला 
नाही, अशाच रितीने ते जगात उलटया चालत होते. 

ज्या लोकांना ज्ञान व ईमान प्रदान केले गेले होते, ते उत्तर देतील 
की, अल्लाहच्या ग्रंथात सांगितल्या नुसार तुम्ही जिवंत होण्याच्या 
दिवसापर्यंत राहिलात. आता पहा की, मृतांच्या जिवंत होण्याचा हा 
दिवस आला, परंतु ही सत्य गोष्ट तुम्ही जाणतच नव्हते. 

आज हा दिवस येऊन पोहचला की, अत्याचारी लोकांना त्यांचा 
कोणताही सबबी उपयोगी पडणार नाही, आणि आता आपल्या 
पालनकर्त्याला राजी करण्याची संधीही त्यांनी गमावलेली असेल. 
निःसंदेह, आम्ही या कुरआनात लोकांकरीता प्रत्येक प्रकारचे उदाहरण 
सांगितले आहे. आता तुम्ही त्यांच्याजवळ कोणतीही आयत सादर 
करा तर त्या इन्कारी लोकांचे एकच उत्तर असेल की, तुम्ही चुकीचे 
बोलत आहात. 

आता जे लोक ज्ञानपूर्ण गोष्टीला चुकीची ठरविण्यात आपला जोर 
लावत आहेत, तर अशा लोकांच्या हृदयांवर अल्लाहने मोहर लावली 
आहे. 

तेव्हा तुम्ही सबुरी धरून अटळ रहा. निःसंदेह अल्लाहचा वायदा 
सच्चा आहे आणि सावध रहा की जे लोक विश्वास ठेवत नाहीत, ते 
तुम्हाला भडकावून, बेकाबू करण्यात सफल होऊ नयेत. 









































31. लुकमान 494 पारा 21 














31. लुकमान 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 34 आयती आणि 4 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. अलिफ - लाम - मीम. 

2. या आयती अशा ग्रंथाच्या आहेत, जो बुद्धी कौशल्याने युक्‍त (परिपूर्ण) 
आहे. 

3. हा ग्रंथ सन्मार्गाचा रस्ता दाखवितो आणि सत्कर्म करणाऱ्यांसाठी 
असीम कृपा आहे. 

4. जे लोक नमाजला कायम राखतील व जकात अदा करत राहतील 
आणि आखिरतवर विश्‍वास ठेवतील ते या कृपेला प्राप्त करतील. 

5. या लोकांना आपल्या पालनकर्त्या रबकडे जाणारा मार्ग लाभला आणि 
तेच सफल झाले. 

6. लोकांपैकी बहुतेक असे असतात, जे गफलतीत टाकणाऱ्या वायफळ 
गोष्टी खरेदी करणारे बनतात. आणि दुसऱ्यांना नादानपणे अल्लाहच्या 
मार्गापासून दूर करतात व अल्लाह संबंधीच्या गोष्टीला थट्टा मस्करीत 
उडवितात. अशा लोकांसाठी मोठा अपमानकारक अजाब आहे. 

7. अशा माणसाला जेव्हा कधी आमच्या आयती ऐकविल्या जातात, तेव्हा 
पाठ फिरवून, घमेंडीत चालता होतो जणू आमच्या आयती त्याने 
ऐकल्याच नाहीत व जणू त्याच्या कानात कोणी डाट ठोसली असावी, 
अशा माणसाला दुःखदायक सजा यातनेची खबर सांगा. 

8. निःसंदेह जे ईमान कबूल करतील व सत्कर्म करतील. त्यांच्यासाठी 
देणग्यांनी भरपूर असे बाग आहेत. 

9. जिथे ते नेहमीकरीता राहतील, हा अल्लाहचा वायदा सच्चा आहे; 
आणि तोच मोठा गलबा राखणारा व हिकमतशाली आहे. 

10. त्याने आकाशाला खांबा विना निर्माण केले जसे तुम्ही पाहता, आणि 
जमीनीत पर्वतांना लंगर प्रमाणे टाकून दिले की, तिने तुमच्यासह 
डगमगून जाऊ नये आणि जमीनीत सर्व प्रकारचे जीवधारी पसरविले 
आणि आकाशातुन पाणी आम्हीच वर्षविले मग जमीनीत प्रत्येक 
प्रकारच्या उमदा जोडया उगवल्या. 

11. हे अल्लाहने निर्माण केलेल्या चीज वस्तूंचे वर्णन आहे. आता तुम्ही 






































31. लुकमान 495 पारा 21 














12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


मला हे दाखवा की, अल्लाहला सोडून जे दुसरे आहेत, त्यांनी काय 
निर्माण केले आहे? खरे पाहता हे जुलमी व अत्याचारी लोक उघड 
मार्गभ्रष्टतेत आहेत. 

आणि आम्ही लुकमान यांना बुद्धी कौशल्य प्रदान केले होते, या 
हुकूमासह अल्लाहचे आभार माना आणि जो कोणी अल्लाहचा आभार 
मानेल तर यात त्याचेच भले होईल आणि जो आभार मानणारा नाही 
तर खात्रीने अल्लाहला कोणाचीही पर्वा नाही. त्याची मोठी प्रशंसापूर्ण 
शान सर्व ठिकाणी जाहीर आहे. 

जेव्हा लुकमानने आपल्या पुत्राला हा उपदेश केला की, हे माझ्या 
मुला! पहा, अल्लाहसह दुसऱ्या कोणाला सहभागी मानू नकोस. यात 
मुळीच शंका नाही की, दुसरे बनावटी उपास्य बनविणे हा फार 
मोठ्या जुलमाचा गुन्हा आहे. 

आम्ही मानवाला ही वसीयत (ताकीद) केली की, त्याने आपल्या 
माता-पिताशी चांगला व्यवहार करावा. त्याची आई मोठ्या यातनेने 
त्याचे ओझे लादत राहिली. त्याला दुध पाजण्यासाठी दोन वर्षे 
लावली. हे मानवा! तू माझा व आपल्या माता पिताचा हक्क मान, 
तुम्हाला माझ्याकडेच परत यायचे आहे. 

परंतु जर आई बाप तुझ्यावर हा दबाव टाकतील की, माझ्या 
(अल्लाह) सह दुसऱ्यांनाही उपास्य मान, ज्याचे ज्ञान पूर्ण प्रमाण 
तुझ्याजवळ कधीही असू शकत नाही, तर मग त्यांचा आदेश कधीही 
मानू नको. परंतु जगात त्यांच्याशी भलाईचा व्यवहार करीत रहा. 
चालायचे तर त्याच्याच मार्गावर जो माझ्याकडे रूजु झाला मग तुम्ही 
सर्वच्या सर्व माझ्याकडेच परत याल. त्यावेळी मी तुम्हाला, तुम्ही 
केलेल्या सर्व कर्मांची खबर देईन. 

हे पुत्र! खरी गोष्ट अशी की, कोणतेही कर्म; मग ते राईच्या दाण्या 
इतके का असेना अथवा एखादी वस्तू खडकात (वट्टानात) लपलेली 
असो किंवा आकाशांमध्ये व जमीनीवर कोठेही असो, तरीही अल्लाह 
त्या वस्तूला आपल्या समोर आणून हजर करील. निःसंदेह अल्लाह 
मोठे रहस्य भेद जाणणारा व खबर राखणारा आहे. 

हे माझ्या मुला! नमाज कायम ठेवा, भलाईच्या कामांचा आदेश देत 
रहा व वाईट कामांची मनाई करीत रहा. आणि हे सेवा करतांना, जे 












































31. लुकमान 496 पारा 21 














18. 


19. 


209. 


2 


जळ 


22. 


23. 


24. 


25. 





काही संकट तुझ्यावर येईल ते सहन कर. निःसंदेह मनावर ताबा 
ठेवणे फार मोठ्या हिंम्मतचे काम आहे. 

आणि लोकांशी गाल फुगवून, बेरूखीने दुर्लक्ष करून बोलू नको आणि 
धरतीवर ताठपणाने चालू नकोस, निःसंदेह अल्लाह अशा कोणत्याही 
माणसाला पसंत करीत नाही, जो आपला मोठेपणा दाखवत असावा 
व घमेंड दाखवित असावा. 

हे पुत्र! आपल्या चालण्यात समतोलपणा राख, आणि आपल्या 
आवाजात सभ्यतापूर्वक सौम्य स्वराचा वापर कर. निःसंदेह समस्त 
आवाजांमध्ये नापसंत आवाज गाढवाचा आवाज आहे. 

काय तुम्ही लोकांनी या गोष्टीवर विचार नाही केला की, आकाश व 
जमीनीच्या चीज वस्तूंना अल्लाहने तुमच्या आवश्यकता व फायद्यांच्या 
कामांसाठी लावले आहे. आणि उघडपणे व गुप्तपणे आपल्या भरपूर 
देणग्यां तुमच्यावर पूर्ण केल्या, तरी देखील मानवांमध्ये बहुतेक असे 
लोक आहेत जे अल्लाह विषयी कसल्याही ज्ञानाशिवाय, कसल्याही 
मार्गदर्शनाशिवाय व दिव्य ग्रंथाविना भांडण करतात. 

















.अशा लोकांना जेव्हा देखील सांगितले जाते की, अल्लाहने जे 


अवतरीत केले आहे, त्याचे अनुसरण करा, तेव्हा त्यांचे उत्तर हे 
असते की, आपल्या वाड वडीलांना आम्ही ज्या मार्गावर चालतांना 
पाहिले, त्याच मार्गावर चालणार. काय सैतान त्यांना भडकत्या आगीत 
जळण्यासाठी बोलाविल, तरीही ते असाच मार्ग स्वीकारतील? 

ज्याने देखील आपला चेहरा अल्लाहकडे झुकविला व सत्कर्म करू 
लागला तर त्याने एक मजबूत आधार धरला. समस्त कर्माचा परिणाम 
अल्लाहच्या समोर पोहचल्यावरच समोर येईल. 

आणि जो कोणी इन्काराचा मार्ग धरील तर अशा लोकांच्या इन्काराने 
तुम्ही दुःखी होऊ नका. शेवटी त्या सर्वांना आमच्याजवळ यायचे आहे. 
मग आम्ही त्यांना दाखवून देऊ की, ते कशा प्रकारचे कर्म करून 
आले आहेत. निःसंदेह, अल्लाह मनातील गुप्त भेदही जाणतो. 

आम्ही त्यांना इथे (या जगात) काही दिवसांकरीता जीवन-सामुग्री 
दिली आहे. मग त्यांना बेबेस करून भयंकर कठोर अशा सजा 
यातनेत टाकून देऊ. 

(हे पैगंबर स.) जर तुम्ही त्यांना विचाराल की, आकाशांना व जमीनीला 





























31. लुकमान 497 पारा 21 














26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


नळ 


32. 


कोणी निर्माण केले? तेव्हा त्यांचे उत्तर असेल की, अल्लाहने, तुम्ही 
सांगा, स्तुती प्रशंसा अल्लाह करीताच आहे. परंतु त्यांच्यापैकी बहुतेक 
लोक जाणत नाही. 

आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, सर्वच्या सर्व एकटया 
अल्लाहचेच आहे. यात मुळीच शंका नाही की, अल्लाह गनी बेपर्वा 
आहे व समस्त गुण विशेष राखणारा आहे. 

जमीनीवर जेवढे म्हणून वृक्ष आहेत, त्यांच्या लेखण्या (कलम) 
बनविल्या जाव्यात, आणि जेवढे समुद्र आहेत त्यांचा शाई म्हणून 
वापर केला जावा मग आणखी सात समुद्र त्यात मिसळले जावेत, 
तरी देखील अल्लाहची गोष्टी संपणार नाही. निःसंदेह अल्लाह 
प्रभावशाली व हिकमत राखणारा आहे. 

तुम्हा सर्वांना निर्माण करणे व मारून पुन्हा जिवंत करणे अल्लाह 
करीता, एखादा मनुष्य निर्माण करणे व पुन्हा जिवंत करण्यापेक्षा 
जास्त मोठे काम नाही. निःसंदेह अल्लाह ऐकणारा व पाहणारा आहे. 
काय तुम्ही या गोष्टीवर विचार नाही केला की, अल्लाह रात्रीला 
दिवसात दाखल करतो आणि दिवसाला रात्रीत दाखल करतो. सूर्य 
आणि चंद्राला त्यानेच सेवेला लावले आहे. एक निर्धारीत वेळेपर्यंत 
प्रत्येकाला चालत राहायचे आहे, आणि तुमच्या प्रत्येक कर्माची 
अल्लाहला खबर आहे. 

आता ही हकीकत सर्व प्रकारे सिद्ध आहे की, अल्लाहच सत्य आहे 
सच्चा आहे आणि अल्लाहच्याशिवाय हे लोक ज्यांना दुआ करतांना 
पुकारतात ते अगदी चुकीचे आहे आणि निःसंदेह अल्लाहच आलीशान 
व सर्वात महान आहे. 








. काय तुम्ही पाहिले नाही की, समुद्रात अल्लाहच्या (कूपा स्वरूप) 


देणग्यांना घेऊन नौका कशी चालते, यासाठी की, अल्लाहने तुम्हाला 
आपल्या निशाण्या दाखवून द्याव्यात. निसंदेह, समुद्र-प्रवासातही प्रत्येक 
संयम राखणाऱ्या व आभार मानणाऱ्या करीता निशाणी मौजूद आहे. 

जेव्हा लाटांच्या लहरी आच्छादित होतात, तेव्हा समुद्रात प्रवास 
करणारे मुसाफीर प्रामाणिक व खऱ्या श्रद्धेसह एक अल्लाहला दुआ 
करीता पुकारतात परंतु जेव्हा त्यांना वादळ-तूफानापासून वाचवून 
जमीनीकडे आणले जाते, तेव्हा फार थोडे लोक आमच्या या 


























32. अस-सजदा 498 पारा 21 














33. 


34. 


उपकाराची आठवण राखतात; आणि आमच्या निशाण्यांचा विरोध तेच 
लोक करतात, जे खोटे व नाशुक्रे (उपकार न जाणणारे) आहेत. 

हे मानवांनो! तो दिवस येण्यापूर्वी आपल्या पालनकर्त्याचे भय राखा. 
जेव्हा एखादा पिता कोणत्याही गोष्टीत आपल्या मुलाला काहीच 
उपयोगी पडणार नाही आणि असेही होणार नाही की, मुलगा आपल्या 
पित्याच्या काही कामी येऊ शकेल. खरोखरच अल्लाहचे वचन सत्य 
आहे. या जगाच्या जीवनाने तुम्हाला धोक्यात टाकू नये आणि सावध 
असा की, अल्लाहविषयी कोणी धोकेबाज तुम्हाला दगा देऊन बहकावू 
नये. 

निसंदेह कियामतीचे ज्ञान फक्त अल्लाहलाच आहे. पाऊसही तोच 
पाडतो आणि मातेच्या पोटात (गर्भातो असलेल्या बाळाच्या प्रत्येक 
अवस्थेशी अल्लाह परिचित आहे. कोणताही जीवधारी हे नाही जाणत 
की, उद्या तो कोणते कर्म करील आणि एखाद्या जीवाला हे ही 
माहित नाही की, जमीनीवर तो कोणत्या ठिकाणी मृत्यु पावेल. 
निःसंदेह परिपूर्ण ज्ञान राखणारा आणि पूर्ण खबर राखणारा फक्त 
अल्लाह आहे. 





32. अस-सजदा 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 30 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


4. अलिफ - लाम - मीम. 





. हा ग्रंथ, जो समस्त विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यातर्फे मोठ्या शान वैभवासह 


अवतरीत झाला आहे, ज्या बाबत शंका-संशयाला जागा नाही. 


. काय हे लोक म्हणतात की, याने स्वतःच हा ग्रंथ आपल्यातर्फे तयार 


करून सादर केला आहे. खरे तर हा सत्य ग्रंथ आहे तुमच्या 
पालनकर्त्यातफे, यासाठी की, तुम्ही त्या जमातीला सावध करावे 
ज्यांच्याजवळ तुमच्या अगोदर सावध करणारा कोणीही आला नाही, 
जेणेकरून त्यांना सरळ मार्ग प्राप्त व्हावे. 


. तो अल्लाहच होय, ज्याने आकाशांना व जमीनीला आणि त्यांच्या 








दरम्यान असलेल्या समस्त चीज वस्तूंना सहा दिवसात निर्माण केले 
मग अर्शवर अर्थात ईश सत्ता केंद्रावर तोच विराजमान आहे. अशा 

















32. अस-सजदा 499 पारा 21 

















अल्लाहच्या मुकाबल्यात तुमचा कोण सहाय्यक व शिफारस करणारा 
असू शकतो? मग काय तरीही उपदेश कबूल करणार नाही? 





. आकाशांपासून जमीनीपर्यंत अल्लाहने तयार केलेल्या योजनेनुसार 





त्याचे आदेश चालतात आणि त्यांचे परिणाम त्याच्या दरबारात एका 
अशा दिवशी पोहचतात, जो तुमच्या हिशोबाने एक हजार वर्षांचा 
असेल. 





. त्याचीच शान आहे की, तो अदृश्य व उघड गोष्टींना जाणणारा आहे 


आणि सर्व प्रकारे गलबा (वर्चस्व) राखणारा, मेहेरबान आहे. 


. तोच आहे की, ज्याने जी वस्तू देखील बनविली, खूप चांगली 


बनविली. वास्तविक मानवाची निर्मिती मातीच्या गाऱ्याने सुरू केली. 


. मग मानवाचा वंश तुच्छ पाण्याच्या सत्वापासून जारी केला. 





9. मग मानवाच्या पुतळ्याला उचित रूप देऊन त्यात आपल्या 


10. 


1 


न्न 


12. 


13. 


आत्म्यातून फूंक मारली आणि तुमच्यासाठी कान, डोळे व हृदय 
बनविले परंतु तुम्ही लोक फार कमी आभार मानता. 

आणि म्हणतात, जेव्हा आम्ही मेल्यावर मातीत मिळून जाऊ तर काय 
पुन्हा आमची नव-निर्मिती होऊ शकते? खरे तर, हे लोक आपल्या 
पालनकर्त्याच्या भेटीचा इन्कार करणारे आहेत, म्हणून असे बोलतात. 





. (हे पैगंबर स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, अल्लाहतफे एक फरिश्ता 


नियुक्त आहे तो तुमचा प्राण आपल्या ताब्यात घेतो मग तुम्ही 
आपल्या पालनकर्त्याकडे परत आणले जाल. 

तुम्ही पहाल की, अपराधी आपल्या पालनहार समारे मोठ्या शरमेने 
मान खाली घालून म्हणत असतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! 
आम्ही पाहिले, आम्ही ऐकले देखील. आता आमचा विश्‍वास बसला. 
एक वेळ पुन्हा आम्हाला जगात पाठव, यासाठी की, नेक आचरण 
करून येऊ शकावे. 

जर आम्ही इच्छिले असते तर प्रत्येक मनुष्याला सरळ मार्गावर 
स्वतःच टाकले असते. परंतु माझा हा कौल खरा ठरणार आहे की, 
नाफरमान (अवज्ञाकारी) ज़िन्न व गुन्हेगार मानवांना जहन्नममध्ये 
एकत्र भरून टाकीन. 




















.या दिवसाच्या भेटीला जेव्हा तुम्ही विसरून गेलात, तेव्हा आता 


त्याची सजा भोगण्याचा स्वाद चाखत रहा आम्हीही आज तुम्हाला 

















32. अस-सजदा 500 पारा 21 














20. 


2 


वळ 


22. 


23. 





आपल्या कृपा-दृष्टि पासून वंचित केले. आपल्या वाईट कर्मांची सजा 
म्हणून नेहमी अजाबची लज्जत तुम्हाला चाखत राहावे लागणार आहे. 








. आमच्या आयतींवर तर तेच ईमान राखतात की, जेव्हा आमच्या 





आयतींद्वारे त्यांना उपदेश केला जातो, ते सजदा करतात आणि 
आपल्या पालनकर्त्या रबच्या गुणांचे वर्णन करतात. त्याची स्तुति- 
प्रशंसा करतात व घमेंड करीत नाही. (सजदा नं. 9) 








. त्यांच्या कुशी (करवट) आपल्या शय्या-बिछोन्यापासून अलग राहतात, 





अल्लाहच्या भय व अपेक्षेने अल्लाहशी दुआ करतात आणि आम्ही 
दिलेल्या रोजीमधून खर्चही करतात. 


. कोणत्याही जीवाला हे नाही माहित की, अशा चांगल्या व नेक 


आचरणाबद्दल त्यांच्यासाठी डोळयांना शितलता देणारी कस कशी 
लज्जत लपवून ठेवली गेली आहे. हे फळ असेल त्यांच्या सत्कर्माचे. 





. बरे, एक मनुष्य आहे ईमानधारक, आणि दुसरा अवज्ञाकारी तर काय 


या दोघांचा परिणाम एक समान असू शकतो? मुळीच नाही! हे दोघे 
समान असू शकत नाही. 





. ज्या लोकांनी ईमान स्वीकारून सत्कर्म केली असतील, त्यांची निवास 





स्थाने जन्नतमध्ये असतील. त्यांच्या सदाचाराचा मोबदला म्हणून 
अल्लाहतर्फे हा पाहूणचार असेल. 

जे लोक अवज्ञाकारी होऊन आले, त्यांचे ठिकाण जहन्नम आहे. जेव्हा 
देखील ते तिथून पळून जाण्याचा इरादा करतील तर आणखी जास्त 
खोल धसविले जातील आणि फर्माविले जाईल की, आमचे म्हणणे 
खोटे ठरविण्याची सजा म्हणून आगीचा अजाब (सजा-यातना) सतत 
चाखत रहा. 











. या भयंकर सजा यातनेचा मामला तर त्यांच्याशी जरूर होईल, परंतु 


आम्ही याच्या अगोदर यांना या जगात काही ना काही सजा देतच 
राहू यासाठी की, आमच्याकडे परत यावे. 

त्या माणसापेक्षा अधिक अत्याचारी आणखी कोण असू शकतो, ज्याला 
त्याच्या पालनकर्त्या रबच्या आयतींद्वारे उपदेश केला जात असावा, 
तरीही त्याने तोंड फिरवून चालावे. अशा अपराधी व दुराचारी 
लोकांशी आम्ही जरूर बदला घेणार. 

पैगंबर मूसा (अ.) यांना आम्ही ग्रंथ प्रदान केला होता. त्यांना ग्रंथ मिळाला 























33. अल-अहजाब 501 पारा 21 














होता या बाबत कसलाही संशय केला जाऊ नये आणि त्या ग्रंथाला 
आम्ही बनी इस्राईल (इस्राईलच्या संतती) करीता हिदायत नामा (बोध 
पत्र) बनवून पाठविले होते. 

24. जोपर्यंत हे लोक आमच्या आयतींच्या विश्‍वासावर अटळ राहतील 
आणि आमच्या आदेशानुसार लोकांना उचित मार्गदर्शन करण्यात 
सबुरीने संकट झेलूनही हे काम करीत राहतील, तोपर्यंत आम्ही 
त्यांना पेशवाई व प्रमुखतेचा दर्जा प्रदान केला. 

. निसंदेह, तुमचा पालनकर्ता कियामतीच्या दिवशी त्या गोष्टींचा फैसला 
फर्माविल ज्यात ते मतभेद करीत राहिले. 

. यांच्यापूर्वी आम्ही अधिकांश काळातील लोकांना नष्ट करून टाकले 
होते आणि हे लोक त्यांच्या भग्न वीरान घरांच्या जवळून येत जात 
राहतात, तरीही त्यांना काही सुचत नाही. वास्तविक खरी गोष्ट अशी 
की, या घटनांमध्ये चिन्हे मौजूद आहे. काय तरीही हे लोक सत्य 
ऐकणार नाहीत? 

27. काय यांनी विचार चितंन नाही केले की, आम्ही बंजर (नापीक) 
जमीनीकडे पाणी पोहचवितो मग या खुष्क इलाक्याच्या शेतीला पीक 
सम्पन्न बनवितो, ज्यामुळे यांची जनावरे व हे स्वतः देखील चांगल्या 
प्रकारे खातात. काय हे दृश्यही त्यांनी पाहिले नाही? 

28. आणि त्यांनी सांगीतले की, जर तुम्ही सच्चे आहात तर याचा फैसला 

केव्हा होईल? 

. (हे पैगंबर स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, जेव्हा फैेसल्याचा दिवस येईल, 
तेव्हा इन्कारी लोकांना त्यांचे ईमान कबूल करणे काहीच लाभ देणार 
नाही. आणि त्यांना पुन्हा कोणतीही सवड दिली जाणार नाही. 

30. आता तुम्ही त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करा व प्रतिक्षा करा आणि 
त्यांनाही फेसल्याचा दिवस येण्याची वाट पाहू द्या. 








2 


टा 








2 


लत 














2 


९ 











33. अल-अहजाब 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 73 आयती आणि 9 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


जना 


. हे पैगंबर (स.) अल्लाहचे भय राखा आणि इन्कारी व ढोंगी (दांभिक) 
लोकांचे म्हणणे मानू नका. निःसंदेह, अल्लाह (महाज्ञानी) सर्व काही 




















33. अल-अहजाब 502 पारा 21 














जाणणारा, मोठा तत्त्वदर्शी व बुद्धि कौशल्य राखणारा आहे. 

2. तुमच्या पालनकर्त्यातफे जो आदेश तुमच्याकडे वहीद्वारे पाठविला 
जात आहे त्याचे पूरेपूर पालन करा. अल्लाह तुमच्या समस्त कर्माची 
खबर राखणारा आहे. 

3. अल्लाहवर पूर्ण भरोसा ठेवून आपले काम जारी राखा. निसंदेह, तुम्ही 
जे काही करता त्याची अल्लाहला माहिती आहे. 

4. अल्लाहने मानवाच्या छातीत दोन हृदये ठेवली नाहीत. या प्रकारे 
तुम्ही आपल्या पत्नीला जेहारच्या रिवाजानुसार तोंडाने आई म्हटले 
तर ती आई ठरू शकत नाही आणि याच प्रकारे तुमचे दत्तक 
घेतलेले पुत्र; तुमचे खरे पुत्रही ठरू शकत नाही. या सर्व तुमच्या 
तोंडी असलेल्या गोष्टी आहेत. अल्लाह तर सत्य गोष्ट स्पष्टपणे 
फर्मावितो, आणि तोच सरळ मार्ग दाखवितो. 

5. एखाद्याच्या मानलेल्या (दत्तक) मुलांना बोलाविताना, त्यांना त्यांच्या 
खऱ्या पित्याच्या नावासह हाक मारली पाहिजे, हीच पद्धत अल्लाहच्या 
येथे न्यायपूर्ण मानली जाईल, मग जर तुम्हाला त्यांच्या खऱ्या 
पित्याचे नाव माहित नसेल तर ते तुमचे धर्म बांधव, मित्र तर आहेत. 
एखाद्या भूल चूकीमुळे गुन्हा झाल्यास तुमच्यावर काही दोष नाही, 
परंतु जाणून बुजून, मनाच्या इराद्याने काही केले तर हा गुन्हा 
तुमच्यावर लागू होईल आणि अल्लाह माफ करणारा व दया करणारा 
आहे. 

6. अल्लाहच्या नबीशी संबंधा ईमान धारकांवर त्यांच्या प्राणापेक्षा जास्त 
हक्‍क पैगंबराचा आहे, आणि पैगंबराच्या पत्न्यां ईमानधारकांच्या माता 
आहेत आणि अल्लाहच्या ग्रंथानुसार इतर ईमानधारक व मुहाजिर 
(देशत्याग केलेल्या) लोकांच्या तुलनेत रक्‍ताच्या नातेदारांचा हक्क 
जास्त आहे. मैत्रीच्या संबंधाने तुम्ही आपल्या साथीदारांशी भलाईचा 
व्यवहार कराल तर याची परवानगी आहे. हा नियम अल्लाहच्या 
ग्रंथात लिहिला गेला आहे. 

7. आणि जेव्हा आम्ही समस्त पैगंबरांकडून वचन घेतले व (हे पैगंबर स) 
तुमच्याकडूनही आणि पैगंबर नूह (अ.) व इब्राहीम (अ.) व मूसा (अ.) 
आणि ईसा (अ.) जो मरीयम (अ.) चा पुत्र होता, सर्वांकडून पक्का 
वचन करार घेतला. 





















































33. अल-अहजाब 503 पारा 21 














8. 


10. 


1 


न्ळोड 


12. 


13. 


14. 


15. 


यासाठी की, सत्य बोलणाऱ्यांना विचारणा केली जावी आणि सत्याचा 
इन्कार करणाऱ्या लोकांना दु:खदायक सजा दिली जावी. 





. हे ईमानधारकांनो! अल्लाहच्या त्या कूपा देणगीची आठवण करा, 





जेव्हा तुमच्यावर कित्येक बाजूंनी फौजांनी चढाई केली होती. आम्ही 
तुमच्या बचावाकरीता त्यांच्यावर आंधी तुफान पाठविले, आणि आम्ही 
तुमच्या रक्षणाकरीता असे लश्कर पाठविले जे तुम्हाला दिसले नाही. 
आणि अल्लाह तुमच्या सर्व कर्मावर नजर राखणारा आहे. 

जेव्हा त्यांनी तुमच्यावर हमला केला होता आणि तुमच्या इलाक्याच्या 
वरच्या भागात व खालच्या इलाक्यातूनही तुमच्यावर अशाप्रकारे येऊन 
कोसळले की, जेव्हा डोळे भितीने फिरले, काळीज (कलेजे) तोंडाशी 
आले आणि अल्लाहची मदत येण्यापूर्वी कित्येक प्रकारच्या कल्पना 
तुमच्या मनात येत होत्या. 











. या युद्धाच्या प्रसंगी ईमानधारकांची फार कठीण परीक्षा घेतली गेली 





आणि त्यांना सक्‍त जोराचे झटके देऊन भूकंपा सारखे हलविले गेले. 
दांभिक व मनात रोग असलेले लोकही या प्रसंगी जाहीर झाले. जेव्हा 
ते असे म्हणू लागले की, अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचा वायदा 
आमच्याशी केवळ धोका होता. 

आणि त्यांच्यातली एक टोळी तर येथपर्यंत सांगू लागली की, हे 
मदीना येथे राहणाऱ्यांनो! आता तुमचे काही ठिकाण राहिले नाही, 
तेव्हा लढाईचा मोर्चा सोडून परत चला आणि यांच्यापैकी एका गटाचे 
लोक तर नबीपासून पळून जाण्याची परवानगी मागू लागले आणि 
खोटे सांगू लागले की, आमची घरेदारे उघडी पडली आहेत, 
आम्हाला सुट्टी देऊन घरी परत जाण्याची परवानगी द्या. वास्तविक 
त्यांची घरे असुरक्षित नव्हती, खरे पाहता हे लोक लढाईपासून फरार 
होण्याकरीता अशा गोष्टी बोलू लागले होते. 

जर शहरात त्यांचा एखादा शत्रू कोणीकडून त्यांच्यावर हल्ला करील, 
मग त्यावेळी त्यांना उपद्रवाकडे आमंत्रीत केले गेले असते तर हे 
त्यात सामील झाले असते आणि ते घरात फारच थोडया वेळेसाठी 
थांबले असते. 

वास्तविक हे लोक यापूर्वीही अनेक वेळा अल्लाहच्या नावाने वचनबद्ध 
झाले होते की, शत्रूशी मुकाबला करते वेळी पाठ फिरवणार नाही 
































33. अल-अहजाब 504 पारा 21 














। 


1 


1 


र 


2 


2 


ठत 


7. 


8. 


9. 


0. 


जळ 


आणि ज्या मनुष्याने अल्लाहशी जो काही वचन करार केला असेल 
तर त्या बाबत विचारपूस केली जाईल. 


. (हे पैगंबर स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, जर मृत्यु व लढाईच्या भयाने 


फरार होऊन पळू लागाल, तरीही या जीवनाची सामुग्री शेवटी किती 
दिवस तुम्हाला वापरायला मिळेल? 

तुम्ही त्यांना हे ही सांगा की, जर अल्लाह तुम्हाला त्रास पोहचवू 
इच्छिल किंवा तुमच्यावर दया कृपा फर्माविल तर दरम्यान असा कोण 
आहे जो तुम्हाला अल्लाहपासून वाचवू शकतो आणि अल्लाहच्या 
विरोधात कोणालाही एखादा मित्र व मदतगार लाभू शकत नाही. 
लढाईच्या मोर्चावर जाणाऱ्यांच्या मार्गात अडथळा टाकणारे आणि 
आपल्या भाई बंदाना सांगणारे की, आमच्याजवळ या, सुरक्षित राहाल 
आणि जे लोक लढाईत नावा पुरता थोडा हिस्सा घेतात ते सर्वच्या 
सर्व अल्लाहला माहित आहे. 

जे तुम्हाला साथ देण्यात अत्यंत कंजूस आहे, संकटाच्या वेळी तुम्ही 
पहाल की, त्यांच्या नजरा चक्रावू लागतात आणि तुमच्याकडे एकटक 
असे पाहत राहतात की, जणू एखाद्यावर मृत्युची बेहोशी 'मुर्छा) 
पसरली असावी. आणि जेव्हा संकट टळून भिती दूर व्हावी तेव्हा 
तुमच्याशी भेटतांना त्यांच्या जीभा खूप चालू लागतात, यासाठी की, 
लढाईत हाती लागलेल्या संपत्ती मधून थोडे त्यांचे ही भले व्हावे, या 
लोकांनी ईमान कबूल केले नाही, म्हणूनच अल्लाहने त्यांचे समस्त 
कर्म व्यर्थ करून टाकले आणि हे अल्लाहला फार सोपे आहे. 

ते अजूनही या विचारात आहे की, हल्ला करणारे लश्कर अद्याप परत 
गेले नाही आणि जर हल्ला करणारे पुन्हा येऊन पोहचले तर त्यांची 
ही इच्छा असेल की, येथून बाहेर एखाद्या गावाला निघुन जावे व 
लपून छपून तुमच्या विषयी खबर घेत रहावे आणि तुमच्या सोबतही 
राहीले असते तर लढाईत थकल्या मनाने फार कमी हिस्सा घेतला 
असता. 























. निःसंदेह, तुम्हा सर्वांच्याकरीता अल्लाहच्या पैगंबराच्या प्रत्येक 


आचरणात अति उत्तम नमुना आहे, अशा प्रत्येकासाठी जो अल्लाह व 
आखिरतच्या दिवसाची आशा राखत असेल आणि अल्लाहचे स्मरण 
जास्तीत जास्त करीत असेल. 

















33. अल-अहजाब 505 पारा 21 














22. 


2 


९2 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 





हल्ला करणाऱ्या सेैन्यांना येत असलेले पाहताच ईमानधारक म्हणाले, 
होय हाच तो वायदा आहे, जो अल्लाह व त्याच्या पैगंबराने 
आमच्याशी केला होता. अल्लाह व त्यांच्या रसूलने अगदी सत्य 
फर्माविले आणि त्यांचे ईमान व आज्ञाधारकता आणखी जास्त वाढली. 











. ईमानधारकांमध्ये असे बहादूर व हिम्मती मर्दही आहेत, जे अल्लाहला 





दिलेल्या आपल्या वचनात खरे ठरले. आणि यांच्यात काही तर असेही 
आहेत ज्यांनी अल्लाहच्या मार्गात प्राण देण्याचा नवस पूर्ण केला 
आणि काही अजून वाट पाहत आहेत की, संधी मिळताच आपल्या 
जीवाची बाजी लावू आणि प्राण अर्पण करण्याच्या हिम्मतीत व 
वचनात थोडासाही फरक पडू दिला नाही. 

आता जे लोक आपल्या वचन करारात खरे साबीत झाले, तर त्यांच्या 
सच्चाईचा मोबदला अल्लाह त्यांना प्रदान करील. आणि जो आपल्या 
वचनात धोका करील तर अल्लाहने इच्छिले तर त्यांना सजा यातना 
देईल किंवा त्यांची तौबा (क्षमा यातना) कबूल करील. खात्रीने, 
अल्लाह माफ करणारा व दयाशील आहे. 

अल्लाहने इनकारी लोकांना परतवून लावले त्यांचा त्वेष त्यांना 
उपयोगी पडला नाही आणि इमानधारकांना अल्लाह त्यांच्या लढयात 
एकटा पुरेसा आहे, खरोखर शक्तिशाली व गलबा राखणारा तर 
अल्लाह आहे. 

आणि ग्रंथधारक असूनही ज्या लोकांनी इन्कारी लोकांच्या सैन्याला 
मदत केली होती, अल्लाहने त्यांच्या मनात रोब दबदबा टाकून त्यांना 
त्यांच्या किल्ल्यातून खाली उतरविले की, एक समूह तुमच्या हातून 
ठार झाला, वास्तविक एका समूहाला तुम्ही गिरफ्तार केले. 

आणि त्यांच्या जमीनीचा व त्यांच्या घरांचा व मालमतेचा तुम्हाला 
वारस बनविले आणि अशा जमीनीचाही ज्यावर आतापर्यंत तुम्ही 
पाऊल ठेवले नव्हते. आणि खरोखर अल्लाह प्रत्येक गोष्ट करण्यास 
समर्थ आहे. 

हे पैगंबर (स.) आपल्या पत्नींना सांगा की, जर तुम्हाला या जगात 
सुख सुविधापूर्ण जीवन पाहिजे तर मग या, मी जे काही तुम्हाला 
देऊ शकतो, ते देऊन भल्या रीतीने तुम्हाला बिदा करून देऊ. 

आणि जर तुम्ही अल्लाह व त्याच्या पैगंबराला राजी करू इच्छितात 






































33. अल-अहजाब 506 पारा 22 














30. 


आणि आखिरतच्या घराची आशा राखत असाल तर ऐका की, 
अल्लाहने तुमच्यापैकी प्रत्येक नेक व सदाचारी स्त्रीकरीता महान 
मोबदला तयार करून ठेवला आहे. 

पैगंबराच्या पत्नींनो! तुम्ही ही ऐकून घ्या की, तुमच्यापैकी कोणी 
एखादी नापसंत हरकत केली तर त्याची सजा ही दुप्पट भोगावी 
लागेल आणि असे करणे अल्लाहकरीता सोपे आहे. 








“ह. आणि तुमच्यापैकी ज्या, अल्लाह व त्याच्या पैगंबराच्या हुकूमांना 


32. 


33. 


34. 


35. 


मानतात आणि सत्कर्म करीत राहतात, तर मग आम्ही अशा 
अल्लाहचा हुकूम मानणाऱ्या स्त्रीयांना दोनपट मोबदला प्रदान करू 
आणि त्यांच्याकरीता अतिशय सम्मानपूर्ण रोजी आम्ही तयार करून 
ठेवली आहे. 

हे पैगंबराच्या पत्नींनो, तुम्ही साधारण स्त्रीया सारख्या नाहीत, म्हणून 
तुमच्यासाठी हे आवश्यक आहे की, तुम्ही अल्लाहचे भय राखण्यातही 
सर्वांच्या पुढे रहा. बोलतांना फार कोमल स्वरात (नाजुकपणे) बोलू 
नका, नाही तर ज्याच्या मनात रोग असेल, त्याला चुकीच्या विचाराचा 
भ्रम होऊ शकतो. जेव्हा बोलाल तेव्हा स्पष्ट सरळ आवाजात बोला. 
आपल्या घरांमध्ये सभ्यपणाने रहा. दुसऱ्यांना दाखविण्यासाठी शृंगार 
(सजणे सवरणे) पूर्वी अज्ञान काळात होत असे, ते सोडून द्या. नमाज 
नियमित पढत रहा, जकात (दान) अदा करीत रहा आणि अल्लाह व 
त्याच्या पैगंबराचा आदेश मानत रहा. हे पैगंबराच्या कुटूंबातील 
लोकांनो! अल्लाहने फेसला केला आहे की, तुम्हाला गंदगीपासून दूर 
ठेवावे आणि अतिशय पवित्र, साफ सुथरे जीवन तुम्हाला प्रदान 
करावे. 

आठवण राखा आणि वर्णन करा अल्लाहच्या आयतींचा, ज्या बुद्धि 
कौशल्यपूर्ण आहेत, ज्या तुमच्या घरात वाचून ऐकविल्या जातात. 
निःसंदेह, अल्लाह भेद जाणणारा आणि सर्व काही जाणणारा आहे. 
निःसंदेह इस्लाम स्वीकारलेले पुरूष आणि इस्लाम स्वीकारलेल्या 
स्त्रीया, ईमानधारक पुरूष व ईमानधारक स्त्रीया, अल्लाहचा हुकुम 
मानणारे पुरूष व अल्लाहचा हुकुम मानणाऱ्या स्त्रीया, सत्य बोलणारे 
पुरूष व सत्य बोलणाऱ्या स्त्रीया, संयमी पुरूष व संयमी स्त्रीयां, 
अल्लाहला भिणारे पुरूष व अल्लाहला भिणाऱ्या स्त्रीया, दान खैरात 



































33. अल-अहजाब 507 पारा 22 














36. 


37. 


38. 


करणारे पुरूष व दान खैरात करणाऱ्या स्त्रीयां, रोजा राखणारे पुरूष 
व रोजा राखणाऱ्या स्त्रीया, आपल्या लज्जा स्थानाचे रक्षण करणारे 
(वरित्रवान) पुरूष आणि आपल्या लज्जा स्थानाचे रक्षण करणार 
(सुशील, निष्कलंक) स्त्रीया, अल्लाहचे फार स्मरण करणारे पुरूष व 
अल्लाहचे फार स्मरण करणाऱ्या स्त्रीया, या सर्वाकरीता अल्लाहने 
माफी व फार मोठे इनाम तयार राखले आहे. 

अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराचा फैसला जेव्हा देखील ऐकविला 
जाईल तर कोणत्याही ईमानधारक पुरूष व ईमानधारक स्त्रीला 
आपल्या मामल्यात आपली पसंत, नापसंत राखण्याचा काहीच 
अधिकार राहणार नाही आणि तरी देखील जो कोणी अल्लाह व 
त्याच्या पैगंबराची अवज्ञा करील तर तो उघड अशा मार्गभ्रष्टतेत 
जाऊन पडला. 

ज्या मनुष्याला अल्लाहने ईनाम देऊन नवाजले आणि तुम्ही (स) ही 
त्याच्यावर मेहेरबानी केली होती. तुम्ही (स.) जेव्हा त्याला म्हणाले की, 
अल्लाहचा तकवा (अल्लाहचे भय राखून आचरण) स्वीकार कर, आणि 
तुझ्या पत्नीला सोडू नकोस, आणि तुमच्या मनात त्या दोघांचे संबंध 
तुटण्याचे भय निर्माण झाले होते. तुम्ही आपल्या मनात हे भय लपवून 
ठेवले, जेव्हा अल्लाहने हा फैसला केला की, आता दोघांच्या 
स्वभावातील अनबन जाहीर करावी, वास्तविक (हे पैगंबर स.) तुम्हाला 
या जोडप्याच्या असफलते बाबत लोक निंदा करतील ही भिती होती. 
तुम्ही फक्त अल्लाहचीच मान मर्यादा (आदर) राखा मग जेव्हा जैदचे 
मन त्या स्त्रीपासून भरले व जैदने तिला सोडून दिले, तेव्हा नंतर त्या 
स्त्रीला आम्ही तुमच्या निकाह (विवाह-बंधन) मध्ये देऊन तुमची पत्नी 
बनविले. यासाठी की, आता ईमानधारकांना आपल्या दत्तक पुत्रांच्या 
स्त्रीयांशी, जेव्हा ते आपली पत्नी सोडतील तेव्हा तिच्याशी निकाह 
करण्यात अडचण बाकी राहू नये आणि अल्लाहला अशा प्रकारे 
आपला आदेश लागू करायचा होता, तो त्याने केला. 

अल्लाहने जो आदेश आपल्या पैगंबरावर फर्ज (अनिवार्य) केला 
असेल, त्याचे पालन करण्यात काहीच हरकत नाही, पूर्वी पाठविण्यात 
आलेल्या पैगंबरांबाबत हाच नियम होता. अल्लाहचा आदेश फार 
मजबूतपणे भाग्यासह (निर्णायक फेसला म्हणून) लागू होतो. 





















































33. अल-अहजाब 508 पारा 22 














39. जे लोक अल्लाहचा संदेश पोहचवितात आणि फक्‍त अल्लाहचे भय 


40. 


थै 


जळ 


43. 


ही 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


राखतात, मग अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्यां कोणाचीही भिती व दहशत 
राखत नाही. आणि अल्लाह हिशेब घेण्यात पुरेसा आहे. 

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) तुमच्यापैकी कोणत्याही 
पुरूषाचे पिता नाहीत, परंतु अल्लाहचे पैगंबर आहेत आणि अंतिम 
पैगंबर आहेत, आणि समस्त गोष्टींचे ज्ञान अल्लाहला आहे. 





. हे ईमानधारकांनो! अल्लाहची जास्तीत जास्त स्तुति-प्रशंसा करीता जा. 
42. 


आणि सकाळ संध्याकाळ अल्लाहची 'तस्बीह' अर्थात त्याचे गुणगान 
करण्यात मग्न रहा. 

तोच (अल्लाह) आहे जो तुमच्यावर कूपा करतो. आणि त्याचे फरिश्ते 
देखील, यासाठी की, तुम्हाला अंधारातून प्रकाशात आणावे;आणि 
अल्लाह ईमान धारकांवर मोठा मेहेरबान आहे. 

मग अल्लाहशी भेटीच्या दिवशी सलाम सहीत त्यांचे स्वागत होईल. 
आणि अल्लाहने त्यांच्यासाठी मोठ्या मान-प्रतिष्ठेसह मोबदला तयार 
करून ठेवला आहे. 

हे पैगंबर (स.) आम्ही, तुम्हाला साक्षीदार, शुभ समाचार देणारा व 
सचेत करणारा बनवून पाठविले आहे. 

आणि तुम्ही अल्लाहतफे, त्याच्या हुकूमाने बोलविणारे आणि प्रेकाश 
देणारा दिवा. 

आणि ईमानधारकांना ही शुभवार्ता द्या की, त्यांच्यासाठी अल्लाहची 
मोठी कूपा आहे. 

आणि इन्कारी व दांभिक (मुनाफिक) लोकांचे कथन रद्द करा व 
त्यांच्याकडून तुम्हाला जे दुःख पोहचविले जात आहे, ते ध्यानात घेऊ 
नका आणि अल्लाहवर भरोसा करा. आणि अल्लाह तुमच्या मदतीस 
पुरेसा आहे. 

हे ईमान राखणाऱ्यांनो! कधी असे झाले की, तुम्ही ईमानधारक 
स्त्रीयांशी निकाह केला आणि त्यांना हात लावण्या अगोदर तलाक 
देऊन टाकली, तर तुमची कसलीही 'इद्दत' ची मुदत पूर्ण करणे 
त्यांच्यावर बंधनकारक नाही, उलट बिदा करते वेळी जी काही धन 
सामुग्री देऊ शकता, ती देऊन भलेपणाने बिदा करा. 

हे पैगंबर (स.) ज्या पत्नींना तुम्ही त्यांचे 'मेहेर' (हक्काचे धन) अदा केले 












































33. अल-अहजाब 509 पारा 22 














5 


नोड 


52. 


53. 


आहे. आम्ही त्यांना तुमच्यासाठी हलाल (वैध) केले आहे आणि त्या 
स्त्रीयां, ज्या युद्धामध्ये तुमच्या हाती लागल्या आहेत, त्यांच्या बाबतही 
तुमच्यासाठी मनाई नाही. आणि तुमच्या काकाच्या मुली व तुमच्या 
आत्याच्या मुली व तुमच्या मामाच्या मुली व तुमच्या मावशीच्या मुली, 
ज्यांनी तुमच्यासह हिजरत (देश त्याग) केली असेल, त्यांच्याशी तुम्ही 
निकाह करू शकता आणि अशी ईमानधारक स्त्री की, जिने मेहेरच्या 
रकमेशिवाय तुमच्या निकाह (विवाह-बंधन) मध्ये स्वतःला सादर केले 
असावे, जर पैगंबर (स.) यांचा इरादा असेल तर अशा ईमानधारक 
स्त्रीशी ते निकाह करू शकतात. ही परवानगी, हे पैगंबर (स.) खास 
तुमच्यासाठी आहे दुसऱ्या ईमानधारकांकरीता नाही. आम्ही त्यांच्या 
पत्न्या व युद्धात कैद होणाऱ्या दासींच्या विषयी कोणता आदेश दिला 
आहे, तो तुम्हाला माहित आहे. हा खुलासा आम्ही अशासाठी केला 
की, तुमच्यावर आता कसलीही तंगी व अडचण राहू नये आणि 
अल्लाह फार माफ करणारा व दयाशील आहे. 


























. हे पैगंबर (स.) तुम्ही जेव्हा ज्या पत्नीला इच्छा असेल तर आपल्या 





जवळ राखा, किंवा ज्या पत्नीला वाटल्यास अलग राखा, मग मर्जी 
नुसार बोलावून घ्या, तुमच्यावर कसलेही बंधन नाही. अशा रीतीने 
संभवतः तुमच्या सर्व पत्नींचे नेत्र शीतल राहतील व कोणाला दुःख 
होणार नाही. जे काही तुम्ही त्यांना द्याल, त्यावर सर्वच्या सर्व राजी 
खुशी राहतील. अल्लाह तुमच्या सर्वांच्या मनातील गोष्टी जाणतो 
आणि अल्लाह जाणणारा, सहनशील आहे. 

अनुमतिच्या या घेऱ्याशिवाय दुसऱ्या स्त्रीया तुमच्याकरीता हलाल 
नाहीत, आणि त्यांच्या जागी दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीशी तुम्ही निकाह 
करू शकत नाही; मग त्यांचे सौंदर्य तुम्हाला कितीही चांगले वाटत 
असो. लढाईत कैदी बनविलेल्या दासींबाबत काही हरकत नाही; 
आणि अल्लाह प्रत्येक चीज वस्तूवर देखरेख ठेवणारा आहे. 

हे ईमानधारकांनो! पैगंबर (स.) यांच्या घरात परवानगीशिवाय प्रवेश 
करीत जाऊ नका, जर जेवणाचे निमंत्रण असेल तर भोजन तयार 
होण्याची वाट पहात बसावे लागू नये, अशा रीतीने भोजनाच्या 
निमंत्रणाला जात जा, भोजन करून झाल्यावर चालायला सुरूवात 
करा. जेवणा नंतर बोलण्यात मन लावून बसू नका. या मुळे पैगंबर 



































33. अल-अहजाब 510 पारा 22 














54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


(स.) यांना त्रास होतो. ते तुमचा फार आदर राखतात, परंतु पैगंबर 
(स.) यांना त्रासदायक ठरणारी गोष्ट स्पष्टपणे सांगण्यात अल्लाह 
कोणाचाही आदर संकोच करत नाही. आणि जेव्हा तुम्हाला त्यांच्याशी 
(पैगंबरांच्या पत्नींशी) एखादी वस्तू. सामान मागण्याची आवश्यकता 
पडेल, तर पडद्याच्या मागून घेऊ शकता. ही तुमच्या व त्या 
सर्वाच्याकरीता मनाची पवित्रता राखण्याची फार उत्तम पद्धत आहे. 
आणि ईमानधारकांनो! तुम्ही ध्यानात राखा की, पैगंबर (स.) यांना 
तुमच्या कसल्याही बोलण्या मुळे व कामामुळे थोडा देखील त्रास 
पोहचू नये आणि त्यांच्या नंतर, त्यांच्या कोणत्याही पत्नीशी निकाह 
करणे तुमच्यावर नेहमीकरीता हराम आहे. या गोष्टीचा विचार मनात 
आणणेही, अल्लाहच्या दृष्टीने मोठा भयंकर गुन्हा आहे. 

एखाद्या गोष्टीला तुम्ही जाहीर करा किंवा लपवून ठेवा, 
अल्लाहकरीता सर्व सारखे आहे की, तो तर सर्व गोष्टींविषयी 
जाणकारी राखणारा आहे. 

स्त्रीयांवर, आपल्या पिता, पुत्र व भावांसमोर पडदा न करण्याबाबत 
काही गुन्हा नाही. अशाप्रकारे पुतणे, भाचे, शेजारच्या स्त्रीयां आणि 
आपल्या विकत घेतलेल्या दासींसमोर पडदा करण्याचेही बंधन नाही. 
तेव्हा अल्लाहचे सर्व स्थितीत भय राखा. निश्‍चितच प्रत्येक गोष्टीवर 
अल्लाह प्रत्येक अवस्थेवर नजर ठेवणारा आहे. 

निसंदेह, अल्लाह व त्याचे फरिश्ते, पैगंबर (स.) वर अल्लाहच्या 
कृपेचा सलाम पाठवितात. हे ईमानधारकांनो! तुम्हीही पैगंबर (स.) 
यांच्यावर दरूद व सलाम पाठवित जा. 

निःसंदेह, जे लोक अल्लाहला त्याच्या पैगंबराला त्रास पोहचवितात, 
अशा सर्व लोकांचा या जगात व आखिरतमध्ये अल्लाहतफे धिःक्कार 
आहे. आणि अल्लाहने त्यांच्याकरीता अपमानदायक अजाब तयार 
करून ठेवला आहे. 

ईमानधारक पुरूष व ईमानधारक स्त्रीयांनी एखादे वाईट कर्म केले 
नसेल, तरीही जे लोक आरोप ठेवून त्यांना त्रास देतात, अशा सर्व 
लोकांनी उघड अपराधाचे ओझे आपल्या डोक्यावर घेतले. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही आपल्या पत्नींना व आपल्या मुलींना आणि इतर 
ईमानधारकांची स्त्रींयानांही हा आदेश सांगा की, त्यांनी आपल्या 





















































33. अल-अहजाब 511 पारा 22 








60. 


6 


जळो 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


अंगावर आपल्या चादरी व पल्लू (घुंघट प्रमाणे) पांघरूण घ्यावेत. 
ज्यामुळे या सुशील, सदाचारी स्त्रीया अलगपणे ओळखल्या जाव्यात. 
मग यांना सताविण्याची हिम्मत कोणीही करू शकणार नाही. आणि 
अल्लाह मोठा माफ करणारा व दया करणारा आहे. 

मुनाफिक (दांभिक) लोक व ज्यांच्या मनात रोग आहे आणि मदीनेत 
राहून अफवा पसरविणारे जर अशी हरकत करण्याचे थांबवित नाही 
तर मग आम्ही त्यांच्या विरूद्ध सक्‍त कारवाई करण्याकरीता तुम्हाला 
आदेश देऊ. यानंतर हे लोक तुमच्या जवळपास थोडया वेळपेक्षा 
जास्त राहू शकणार नाही. 





. धि'क्काराचा मारा आहे अशा लोकांवर, आणि आता जिथे दिसतील, 





धरले जातील आणि ठार मारले जातील. 

यांच्यापूर्वीच्या अपराधी लोकांकरीताही अल्लाहचा हाच नियम राहिला 
आणि तुम्हाला अल्लाहच्या नियमांमध्ये कसलाही बदल दिसणार 
नाही. 

कियामत केव्हा घडून येईल? या विषयी लोक तुम्हाला विचारतात, 
तुम्ही त्यांना सांगा की, तिच्या येण्याचे ज्ञान तर फक्त अल्लाहला 
आहे, आणि तुम्हाला काय माहित की, कदाचित आता कियामत 
जवळ येऊन पोहचली असेल. 

निःसंदेह (कियामतीचा) इन्कार करणाऱ्यांचा अल्लाहने धिःक्कार केला 
आहे, आणि त्यांच्याकरीता भडकणारी आग तयार करून ठेवली आहे. 

या सजा यातनेत, त्या लोकांना नेहमीकरीता रहावे लागेल आणि तिथे 
त्यांना कोणीही आपला मित्र व सहाय्यक दिसणार नाही. 

कियामतीच्या दिवशी त्यांचे चेहरे आगीत तापविण्याकरीता उलट 
पालट केले जात राहतील. तेव्हा जोराने ओरडून म्हणतील की, अरेरे! 
हाय आमची कम नशीबी! आम्ही, अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचे म्हणणे 
मानले असते तर बरे झाले असते. 

आणि म्हणतील, हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्ही आपल्या सरदारांचे 
(समाज प्रमुखांचे) व मोठ्या लोकांचे म्हणणे मानून घेतले, 

ज्यांनी आम्हाला मार्गभ्रष्ट करून सोडले. 

हे आमच्या पालनहार! त्यांना दुप्पट अजाब (सजा यातना) दे आणि 
त्यांच्यावर मोठ्यात मोठा धि:क्कार कर. 






































34. सबा 512 पारा 22 














69. 


7 


ल 


7 


नड 


72. 


73. 


जनक, 





हे ईमानधारकांनो! तुम्ही त्या लोकांसारखे बनू नका, ज्यांनी मूसा (अ) 
यांच्यावर आरोप ठेवून त्यांना दुःख पोहचविले होते; वास्तविक 
अल्लाहने मूसा (अ.) यांना या आरोपातून मुक्‍त केले आणि मूसा (अ.) 
तर अल्लाहच्या दरबारात अतिशय प्रतिष्ठीत (सम्मानित) होते. 








.हे ईमानधारकांनो! अल्लाहचे भय ठेवा (त्याचे आज्ञा पालन करीत) 


आपले म्हणणे साधेपणाने व योग्य रीतीने सांगा. 


.असे कराल तर, अल्लाह तुमच्या कामांना दुरूस्त करील व तुमच्या 





अपराधांना माफ करील आणि ऐकून घ्या ज्याने देखील अल्लाहचे व 
त्याच्या पैगंबराचे म्हणणे मानून घेतले, त्याने फार मोठी सफलता 
प्राप्त केली. 

आम्ही एका अनामतीला आकाशांच्या, जमीनीच्या व पर्वतांच्या समोर 
ठेवले की, याच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी, परंतु त्यांनी 
विनयता पूर्वक सांगितले की, आमच्याने हे ओझे उचलले जाऊ 
शकणार नाही आणि या अनामतीला सांभळण्याच्या जबाबदारी पासून 
भ्याले, वास्तविक मानवाने या अनामतीचे ओझे उचलले. निसंदेह, तो 
तर अत्याचारी व मूर्ख आहे. 

याच कारणास्तव या अनामतीच्या हिशोबाच्या दिवशी दांभिक पुरूष व 
दांभिक स्त्रीया, मुश्रिक पुरूष व मुश्रिक स्त्रीया अजाबमध्ये धरले 
जातील आणि ईमानधारक पुरूष व ईमानधारक स्त्रीयांवर अल्लाह 
मेहेरबान होईल आणि खरोखर अल्लाह मोठा माफ करणारा व 
दयावान आहे. 











34. सबा 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 54 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. स्तुती प्रशंसा त्या अल्लाहसाठीच आहे, आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे 


काही आहे, ते सर्व त्याचेच आहे, आणि आखिरतमध्येही त्याच एक 
अल्लाहची प्रशंसा आहे आणि तो मोठा हिकमतशाली व प्रत्येक 
गोष्टीची खबर राखणारा आहे. 


. जमीनीच्या आत जे काही दाखल होते व जे काही जमीनीतून बाहेर 





निघते, ते देखील अल्लाह चांगल्या प्रकारे जाणतो. आकाशातून जे 

















34. सबा 513 पारा 22 














काही खाली उतरते व जे काही आकाशात चढते त्याचेही ज्ञान 
त्याला आहे आणि तो मोठा दया करणारा, माफ करणारा आहे. 

3. आणि सत्याचा इन्कार करणारे असेही म्हणाले की, आमच्यावर 
कियामतीची घडी येऊ शकत नाही. तुम्ही त्यांना सांगा, का नाही? 
माझ्या पालनकर्त्याची शपथ जो अदृश्याचे ज्ञान राखणारा आहे 
कियामतीची वेळ तुमच्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्यापासून 
कणमात्र कोणतीही वस्तू आकाशातही लपलेली नाही व जमीनीत 
देखील नाही मग ती कणा एवढी असो किवा त्या पेक्षाही लहान सर्व 
काही एका स्पष्ट ग्रंथात नमुद आहे. 

4. (कियामतीचे येणे यासाठीही आवश्यक आहे की) यासाठी की चांगला 
मोबदला दिला जावा ईमानधारकांना व सत्कर्म करणाऱ्यांना, हेच ते 
लोक आहेत ज्यांना क्षमा आणि सम्मानपूर्वक रोजी लाभेल. 

5. आणि ज्या लोकांनी या जगात आमच्या आयतींचा अवमान 
करण्याकरीता मोठा जोर लावला होता, त्यांना अतिशय भयानक व 
दुःखदायक सजा यातनेत टाकले जाईल. 

6. आणि सर्व ज्ञानी लोक समजतात की, तुमच्याकडे जे कुरआन तुमच्या 
पालनकर्त्यातफे उतरविले गेले, तेच सत्य आहे आणि तो त्यांना 
प्रशंसेस पात्र व प्रभुतवशालीचा मार्ग दाखवतो. 

7. इन्कार करणारे आपसात म्हणाले की, काय तुम्हाला एका अशा 
मनुष्याची खबर द्यावी, जो असे सांगतो की, जेव्हा मेल्यांवर सर्व 
प्रकारे सडून गळून हाडाचे चूर्ण होऊन जाल, तरीही तुम्हाला एक 
वेळ पुन्हा नव्याने निर्माण केले जाल. 

8. त्याने अल्लाहच्या नावाने एक खोटी गोष्ट जारी राखली आहे किंवा 
मग याला वेड लागले आहे. असा आरोप तेच लोक ठेवतात, जे 
आखिरतवर ईमान राखत नाही. मार्गभ्रष्टरेत भटकत फार दूर जाऊन 
पडल्याच्या परिणामी त्यांना अजाब भोगणे आवश्यक आहे. 

9. काय त्यांनी आपल्या मागे पुढे, आकाशांच्या व जमीनीच्या व्यवस्थेत 
काहीच पाहिले नाही की, त्यांना माहित पडले असते की, आम्ही 
इच्छिले तर त्यांना जमीनीत धसवून देऊ आणि आम्ही या गोष्टीचीही 
ताकत राखतो की, आकाशातून एखादा तुकडा यांच्यावर पाडून 
टाकावा. निःसंदेह या प्रमाणात अशा प्रत्येक मनुष्याकरीता चिन्ह 
































34. सबा 514 पारा 22 














10. 


1 


न्न 


12. 


13. 


14. 


15. 





मौजूद आहे, ज्याच्या मनात सत्य प्राप्त करून घेण्याचा झुकाव 
असावा. 

आम्ही पैगंबर दाऊद (अ.) यांना आपल्यातफे मोठी श्रेष्ठता प्रदान 
केली होती. आम्ही पर्वतांना आदेश दिला होता की, तुम्हीही दाऊद 
(अ.) च्या सोबत अल्लाहची स्तुति प्रशंसा व त्याचे गुणगान करा 
आणि पक्ष्यांनाही हाच आदेश दिला होता आणि आम्ही दाऊद (अ.) 
यांच्याकरीता लोखंडाला नरम केले होते. 








.आम्ही हा देखील आदेश दिला होता की, लढाईत बचावाकरीता 





चिलखते (कवच) बनवा. साखळयांच्या कडया ठीक ठीक अनुमानाने 
जोडा आणि सत्कर्म करीत रहा. तुम्ही जे काही कर्म करता ते मी 
चांगले पाहत आहे. 

आणि आम्ही वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याला सुलैमान (अ.) च्या ताब्यात 
दिले होते, एक महिन्याच्या मार्गाला हवाई प्रवासात सकाळच्या 
थोडया वेळात पूर्ण करून घेत आणि एक महिन्याच्या परतीचे उड्डाण 
संध्याकाळच्या थोडया वेळात पूर्ण करून घेत. आम्ही सुलैमान (अ.) 
करीता तांब्याचे झरे वाहविले आणि त्याच्या पालनकर्त्याच्या आदेशाने 
जिन्न देखील सुलैमान (अ.) यांच्या ताब्यात राहून काम करीत असत. 
जर त्यांच्यापैकी कोणीही आमच्या आदेशाची अवज्ञा करीत असे तर 
आम्ही त्याला जाळून भस्म करीत असू. 

त्यांच्या इच्छेनुसार जिन्न लोक बनवित असत मोठ मोठ्या इमारती, 
चित्रे, हौदाएवढया मोठ्या कढाया आणि घट्ट बसलेली डेग. हे दाऊद 
(अ.) च्या कुटूंबातील लोकांनो! या कृपा देणगीबद्दल माझे आभार 
माना आणि माझ्या दासांमध्ये आभार मानणारे कमीच असतात. 

मग जेव्हा आम्ही सुलैमान (अ.) च्या मृत्युचा फेसला जारी केला, 
तेव्हा त्यांच्या मृत्युची खबर जिन्नांना होऊ शकली नाही जोपर्यंत 
घुनच्या किडयाने त्यांची काठी खाऊन टाकली नाही. जेव्हा सुलैमान 
(अ.) यांचे शरीर खाली कोसळले, तेव्हा जिन्नांचा अदृश्य गोष्टी 
जाणण्याचा दावा खोटा ठरला की, जर ते अदृश्य गोष्टी जाणणारे 
असते, तर ही अपमानदायक सजा आता पर्यंत भोगत राहिले नसते. 
निसंदेह सबा देशवासींयाकरीता, त्यांच्या निवास स्थानांमध्ये निशाणी 
मौजूद होती, दोन्ही बाजूला बागीचे होते, उजवीकडे व डावीकडे, 


























34. सबा 515 पारा 22 














16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


ग्रा. 





आम्ही हा आदेश दिला की, आपल्या पालनकर्त्याने दिलेले खा व प्या 
आणि त्याचा आभार मानत जा. साफ सुथरे पवित्र शहर प्राप्त करून, 
माफ करणाऱ्या पालनकर्त्याला विसरू नका. 

जेव्हा आमच्या फर्मानाला त्यांनी ध्यानात घेतले नाही, तेव्हा आम्ही 
त्यांच्यावर जोरदार पाण्याचा महापूर सोडला आणि त्यांच्या उजव्या 
डाव्या बाजूच्या बागीच्यांना उजाड करून टाकले. मग त्या बागामध्ये 
कडू बेस्वाद फळे, काही बोरी आणि जंगली झाड झुडपा शिवाय 
काहीच राहिले नाही आणि अशा आभार न मानणाऱ्या लोकांना 
आमच्यातर्फे ही सजा मिळालीच पाहिजे होती. 

हे फळ होते त्यांच्या नाशुक्रेपणाचे. आभार न मानणाऱ्या कृतघ्न 
लोकांशिवाय, अशा प्रकारे कोणत्याही जमातीला आम्ही उजाड करीत 
नाही. 

समृद्ध संपन्न बरकतीच्या वस्त्या आणि त्यांच्या दरम्यान आम्ही गांव 
वसविले होते जे दूरूनच स्पष्ट दिसून येत आणि यात प्रवासाचे अंतर 
एका अनुमानाने राखले होते. रात्र दिवस भिती विना मजेने प्रवास 
करीत जा. 

एवढे सुख विलास पाहून त्यांचे मन भरले तेव्हा म्हणू लागले, हे 
पालनहार! आमच्या प्रवासात लांब अंतर टाकून, त्याला मेहेनतीचा 
बनव. या इच्छेने त्यांनी स्वतः आपले नुकसान करून घेतले मग 
आम्ही त्यांना मारठोक करून तबाह बरबाद करून टाकले की, आता 
त्यांचे किस्सेच बाकी आहेत. संयम राखणाऱ्या आणि आभार 
मानणाऱ्या प्रत्येक मनुष्यांकरीता या घटनांमध्ये बोध-चिन्ह मौजूद 
आहे. 

सैतानाला त्यांच्या विषयी आपली कल्पना खरी दिसली की, हे लोक 
त्याच्या मागे चालू लागले परंतु ईमानधारकांचे दल सैतानाच्या कपट 
कारस्थानापासून सुरक्षित राहिले. 

वास्तविक सैतानला हा अधिकार मुळीच दिला गेला नव्हता की, 
वाटेल त्याला मार्गभ्रष्ट करून टाकावे. खरे पाहता, आम्ही आपल्या 
ज्ञानाने ही गोष्ट जाहीर करून दाखवू इच्छित होतो की, आखिरतच्या 
दिवसावर कोण ईमान राखतो व कोण आखिरत विषयी शंका संशय 
राखणारा आहे? तुमचा पालनकर्ता तर प्रत्येक गोष्टीवर स्वतःच निगरानी 






































34. सबा 516 पारा 22 














22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


राखणारा आहे. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, अल्लाहच्याशिवाय 
ज्यांच्याकडून आश्रय मिळवण्यात तुम्ही दावा करता, तर त्यांना हाक 
मारा, त्यांना ह्या आकाश व जमीनीत तीळमात्रही मालकी नाही. ना 
आकाश व धरतीस निर्माण करण्यात त्यांची भागीदारी आहे. आणि 
त्यांच्यापैकी कोणी अल्लहचा सहाय्यक देखील नाही. 

अल्लाहच्या येथे कोणाची शिफारस लाभ देणार नाही, परंतु अल्लाह 
ज्याला अनुमति देईल. फरिश्त्यांची सुद्धा ही अवस्था आहे की, 
अल्लाहच्या आदेशांना ऐकताच, त्यांच्या मनाचा थरकांप होतो. जेव्हा 
त्यांची घबराट दूर होते, तेव्हा एकमेकांना विचारतात की, तुमच्या 
पालनकर्त्या रबने कोणता आदेश जारी केला, उत्तर मिळते हो, 
बरोबर सांगितले, अल्लाह मोठा उच्चतम व आलीशान आहे. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना विचारा की, तो कोण आहे जो तुम्हाला 
जमीनी व आकाशातून रोजीची व्यवस्था करून देतो? तुम्ही उत्तर 
द्या की, हे काम फक्त अल्लाहचेच आहे, आता एक तर आम्ही किंवा 
तुम्ही, दोघांपैकी कोणी एक जण सरळ मार्गावर आहे किंवा उघड 
मार्गभ्रष्टतेत जरूर असेल. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, जर आम्ही गुन्हा करीत आहोत, तर त्याबद्दल 
तुम्हाला विचारले जाणार नाही, आणि तुम्ही जे काम करीत आहात, 
त्याबद्दल आम्हाला विचारले जाणार नाही. 

तुम्ही हे ही सांगा की, आमचा पालनकर्ता रब, आम्हा सर्वांना एक 
दिवस एकत्र जमा करील. मग तोच आमच्या सर्वांच्या दरम्यान सत्य 
फैसला करील. निःसंदेह तोच खरा फेसला करणारा आणि सर्व काही 
जाणणारा आहे. 

तुम्ही त्यांना म्हणा की, मला हे सांगा की, ज्यांना तुम्ही अल्लाहचे 
भागीदार बनविले आहे, तर काय त्यांच्यापैकी एक देखील अल्लाहचा 
सहभागी ठरू शकतो? मुळीच नाही! वास्तविक तो अल्लाह एकटाच 
वर्चस्व राखणारा व जबरदस्त हिकमतशाली आहे. 

हे पैगंबर (स.)! आम्ही तुम्हाला संपूर्ण मानवजातीसाठी शुभ समाचार 
देणारा व अल्लाहच्या सजा यातनेचे भय दाखविणारा बनवून पाठविले 
आहे. परंतु अधिकांश लोक हे जाणत नाहीत. 



































34. सबा 517 पारा 22 














29. आणि म्हणतात की, जर तुम्ही सच्चे आहात तर (सांगा) हा वायदा 
केव्हा पूर्ण होईल? 

30. तुम्ही त्यांना सांगा की, तुमच्यासाठी हिशोबाचा दिवस येण्याची एक 

वेळ ठरलेली आहे. ती जेव्हा येईल, तर घडीभर न मागे राहू शकाल 
आणि ना घडीभर पुढे जाऊ शकाल. 

. इन्कार करणारे लोक आज असे म्हणतात की, आम्ही हे कुरआन 
मानत नाही, आणि त्या ग्रंथानाही मानत नाही, जे याच्यापूर्वीचे आहेत. 
जर तुम्ही (स.) पाहू शकाल यांची दशा त्यावेळी, जेव्हा हे अत्याचारी 
लोक आपल्या पालनकर्त्यासमोर उभे केले जातील, तेव्हा आपल्या 
ईमान न राखण्याचा आरोप एकमेकांवर ठेवत असतील. कम कुवत व 
दुबळे लोक, ज्यांना जगात दाबून ठेवले जात होते, ते मोठ्या 
लोकांना म्हणतील, बेईमान लोकांनो! जर तुम्ही राहिले नसते तर 
आम्ही अवश्य ईमान कबूल केले असते. 

32. तेव्हा मोठे लोक, कमजोर लोकांना सांगतील काय तुमच्यावर 
मार्गदर्शनाचा मार्ग खुला झाल्या नंतर आम्ही तुम्हाला सरळ मार्गावर 
चालण्यापासून जबरदस्ती रोखले होते? उलट, तुम्ही स्वतः 
अपराधपूर्ण जीवन पसंत करीत राहिले. 

33. कमजोर लोक आपल्या मोठ्यांना म्हणतील, आम्ही अल्लाहच्या 
फर्मानाचा इन्कार करावा व अल्लाहसह दुसऱ्यांना त्याचा भागीदार 
मानत रहावे, या अपराधासाठी रात्रं दिवस तुमच्या षडयंत्राने आम्हाला 
उकसाविले होते. आणि जेव्हा अजाब (सजा यातना) आपल्या 
डोळयांनी पाहून घेतील तेव्हा लज्जा आणि पश्चाताप लपवित उभे 
असतील. आम्ही या इन्कारी लोकांच्या गळयात जोखड (तौक) टाकून 
त्यांना त्यांच्या वाईट कर्माची मोबदला दिला गेला. 

34. जेव्हा देखील एखाद्या वस्तीत आम्ही आपल्या सजा यातनेचे भय 
दाखविणारा पाठविला, तेव्हा सुख संपन्न लोकांनी उत्तर दिले की, 
जो संदेश देऊन तुम्हाला पाठविले गेले आहे, तो आम्हाला मंजूर नाही. 

35. आणि ते असेही म्हणाले की, संपत्ती व संततीमध्ये आम्ही फार 
ताकतवर आहोत, आणि आम्हाला कधीच सजा यातना होणार नाही. 

36. हे पैगंबर (स.) सांगा माझा पालनकर्ता ज्याला इच्छितो रोजी 
खूपपसरवून देतो, ज्याला इच्छितो मोजून मापून देतो. परंतु बहुतेक 


3 


जाळ 















































34. सबा 518 पारा 22 











लोक ही हकीकत जाणत नाहीत. 

37. तुम्ही फक्त आपल्या संपत्ती व संततीमुळे मान मर्तबा प्राप्त करून 
आमचे निकटतम बंदे (दास) बनू शकत नाही, परंतु जो कोणी 
ईमानधारक बनून आला व आपल्या सोबत सत्कर्मही घेऊन आला तर 
त्याचा मोबदला दुप्पट आहे. अशा लोकांना झरोके असलेल्या 
महालामध्ये सुख शांतीपूर्वक राहायला मिळेल. 

38. जे लोक आमच्या आयतींना खोटे ठरविण्याच्या प्रयत्नात लागले 
आहेत, त्यांना सजा यातना ग्रस्त करून अल्लाहच्या दरबारात आणले 
जाईल. 

39. तुम्ही सांगा की, माझा पालनहार आपल्या दासांपैकी ज्याला इच्छितो 
रोजी (आजिविका) विस्तार पूर्वक देतो, आणि ज्याला इच्छितो मोजून 
मापून देतो, आणि अल्लाहच्या मार्गात तुम्ही जे काही खर्च कराल, 
त्याचा मोबदला तो तुम्हाला जरूर देईल. आणि तोच आहे सर्वउत्त्म 
रोजी देणारा. 

40. आणि कियामतीच्या दिवशी अल्लाह सर्वांना एकत्र करील. तेव्हा 

फरिश्त्यांनाही विचारेल, काय हे लोक तुमची इबादत (भकक्‍्ति-उपासना) 

करीत होते? 

. फरिश्ते उत्तर देतील, परम पवित्र आहेस तू मोठा आलीशान आहेस, 

तूच आमचा स्वामी व मालक आहे, हे नव्हेत. वास्तविक हे लोक 

जिन्नांची पूजा आराधना करीत होते. यांच्यापैकी बहुतेक त्यांच्यावरच 
श्रद्धा ठेवलेले होते. 

42. आज असा दिवस आला की, (अत्याचारी व जुलमी लोकांनो!) 
तुम्हाला एकमेकांपासून काहीही नफा प्राप्त करण्याचा किंवा एखाद्या 
नुकसान पोहचविण्याचा जोर सुद्धा राहिला नाही आणि आमच्यातफे 
अत्याचारी लोकांसाठी हे ऐलान होईल की, तुम्ही जहन्नमच्या ज्या 
आगीला खोटे ठरवित होते, आता त्याच आगीची सजा खूप चाखत 
र्‌हा. 

43. जेव्हा कधी त्यांच्यावर आमच्या स्पष्ट आयती ऐकविल्या जात होत्या, 
तेव्हा त्यांचे उत्तर असे की, हा एक मनुष्य आहे, याचा इरादा असा 
की, तुमच्या वाड वडीलांच्या उपास्यपासून तुम्हाला रोखावे आणि 
येथपर्यंत बकवास करू लागले होते की, ही एक खोटी व बनावटी 

















थै 


जळ 





























। 34. सबा 519 पारा 22 














ही 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


गोष्ट आहे. सत्य गोष्ट जेव्हा त्यांच्यासमोर आली, तेव्हा इन्कार 
करणारे म्हणू लागले की, ही तर उघड जादू आहे! 

हे पैगंबर (स.)! तुमच्यापूर्वी आम्ही यांना कोणताही ग्रंथ दिला नव्हता 
की, त्याच्या पठन-पाठात हे लोक मग्न राहिले असावेत आणि 
तुमच्यापूर्वी कोणताही पैगंबर, भय दाखविणारा त्यांच्याजवळ आम्ही 
पाठविला नव्हता. 

यांच्यापूर्वीच्या लोकांनीही पैगंबरांना खोटे ठरविले आहे आणि त्यांना 
जी साधन सामुग्री आम्ही दिली होती, त्याचा दहावा हिस्साही तुमच्या 
विरोधकांना लाभू शकला नाही आणि त्यांनी माझ्या पैगंबरांना खोटे 
ठरविले मग पहा कशी कठोर माझी शिक्षा झाली? 

तुम्ही त्यांना सांगा, मी तुम्हाला एका गोष्टीचा उपदेश करतो की, 
अल्लाहकरीता दोन दोन व एक एकट्या ने काही वेळ उभे रहा 
आणि दिमाग हजर ठेवून जरा विचार करा, तुम्ही लवकरच या 
निकालावर पोहचाल की, तुमच्या साथीच्या आवाहनात कसलाही 
वेडेपणा नाही. खरे तर ते, पुढे येणाऱ्या एका सकत अजाबा (सजा 
यातना) विषयी तुम्हाला खबरदार करणारे आहेत. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना हे ही सांगा की मी, जर तुमच्याकडून 
कधीही मोबदला मागितला असेल तर ते तुमच्याकडेच राहू द्या. मला 
अज (मोबदला) देण्याची जबाबदारी फक्त अल्लाहवर आहे आणि ही 
त्याचीच शान आहे की, तो प्रत्येक गोष्टीवर स्वतःच साक्षी (गवाह) 
आहे. 

तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, माझा पालनकर्ता सत्याला उचित 
निशाणावर उतरवितो आणि लपलेल्या गोष्टींनाही चांगल्या प्रकारे 
जाणतो. 

तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, सत्य येऊन पोहचले आणि असत्यात 
दम नाही, ना पूर्वी काही करू शकत होते ना या पुढे काही करू 
शकेल. 

तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, जर मी सरळ मार्ग सोडला तर त्याचे 
नुकसान स्वतः मलाच भोगावे लागेल आणि जर मी सन्मार्गावर आहे 
तर ही कुरआनाची बरकत आहे, जी माझ्या पालनकर्त्याने माझ्याकडे 
वहीद्वारे पाठविली आहे. निःसंदेह तो सर्व काही ऐकणारा व अतिशय 





























35. फातिर 520 पारा 22 














निकट आहे. 

51. आणि तुम्ही पाहू शकले असते की, जेव्हा हे फार घाबरून जातील व 
पळू शकणार नाहीत की, अगदी जवळून धरले गेले असतील. 

. आणि बोलू लागतील की, आता आम्ही या कुरआनावर ईमान राखले, 
वास्तविक एवढया दूरून ईमान त्यांना कशा प्रकारे प्राप्त होऊ 
शकते? 

53. खरे तर, याच्या अगोदर ते कुरआनाच्या इन्कार करीत होते आणि न 

पाहता फार अटकळीच्या गोष्टी बोलत होते. 

54. आता यांच्या व यांच्या इच्छा अमिलाषांच्या दरम्यान रूकावट टाकली 
जाईल. ज्या प्रमाणेपूर्वी होऊन गेलेल्या यांच्या सारखा विचार 
राखणाऱ्या लोकांशी मामला केला गेला की, ते ही एका अशाच 
संशयात पडले होते, ज्याने शेवटपर्यंत त्यांना बेचैनीत ठेवले. 





5 


७] 














35. फातिर 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 45 आयती आणि 5 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. सर्व स्तुति प्रशंसा अल्लाह करीताच आहे ज्याने आकाशांना व 
जमीनीला निर्माण करणारा आहे, ज्याने फरिश्त्यांना संदेश 
पोहचविणारा बनविले, की त्यांना पंख आहेत दोन दोन व तीन तीन 
व चार चार आणि मग इच्छिल्यास निर्मितीत जास्त वाढवू शकतो 
निःसंदेह अल्लाह सर्व काही करण्यास समर्थ आहे. 

2. मानवांकरीता अल्लाह आपल्या कृपेचे जे देखील द्वार उघडे करील 
तर त्याला बंद करणारा कोणीही नाही, आणि अल्लाह आपली कृपा 
बंद करील तर तिला जारी करणे अल्लाहशिवाय कोणाच्याही 
अखत्यारात नाही आणि तोच जबरदस्त हिकमत राखणारा आहे. 

3. हे मानवांनो! तुमच्यावर अल्लाहचे जे उपकार आहेत, स्मरण राखा 
की, त्याने तुम्हाला किती देणग्या दिल्या आहेत, आता सांगा 
अल्लाहशिवाय कोण आहे, जो निर्माण करणारा आहे, आणि आकाश 
व जमीनीतून तुम्हाला रोजी (अन्न सामुग्री) देऊ शकत असावा. तेव्हा 
ऐकून घ्या, अल्लाहशिवाय कोणी पूजनीय नाही. खरी गोष्ट जेव्हा ही 
आहे, तेव्हा तुम्ही उलट कसे भटकत जात आहात? 























35. फातिर 521 पारा 22 














4. 


10. 


तरीही जर हे लोक तुम्हाला खोटे ठरवितात, तर तुमच्यापूर्वीही अनेक 
पैगंबरांना खोटे ठरविले गेले आहे. आणि समस्त कर्म अल्लाहकडेच 
रूजू होणार आहेत. 


. हे मानवांनो! अल्लाहचा वायदा सच्चा आहे. ध्यानात असू द्या की, या 


जगाच्या जीवनाने तुम्हाला धोक्यात टाकू नये आणि सतर्क रहा की, 
एखाद्या दगाबाजने तुम्हाला दगा देऊन अल्लाहविषयी एखाद्या 
खोट्या गोष्टीवर चालवू नये. 








. खरोखर, सैतान तुमचा खुला दुश्मन आहे. तुम्हीही त्याच्याशी शत्रूता 





कायम राखा. तो आपल्या साथी सोबत्यांना बोलावित असतो की, ते 
सुद्धा आगीत जाणारे बनावेत. 


. जे लोक सत्याचा इन्कार करणारे बनले, त्यांच्याकरीता सक्‍त अजाब 


(सजा यातना) आहे. आणि ज्या लोकांनी ईमान राखले व सत्कर्म 
केले, त्यांच्यासाठी अपराधांची माफी व फार मोठा मोबदला आहे. 


. एक मनुष्य असा आहे की, ज्याच्या काळया करतूती त्याच्या नजरेत 


सुंदर सुशोभित दाखविल्या जात आहेत; आणि तो देखील त्याला 
फार चांगले काम समजत आहे. अल्लाह ज्याला इच्छिल 
सन्मार्गापासून दूर फेकून देईल व ज्याला इच्छिल मार्गदर्शन करील. 
तुम्हाला दु:ख करून यांच्यासाठी आपल्या जीवाचा त्रास करून 
घेण्याची आवश्यकता नाही. यांच्या सर्व करतुतींना अल्लाह चांगल्या 
प्रकारे जाणतो. 





. आणि ही शान फक्त अल्लाहची आहे की, वाऱ्यांना पाठवितो जे 


वजनदार ढगांना घेऊन चालतात, मग आम्ही पाण्याने भरलेल्या 
ढगांना जमीनीवरील कोरडया बेजान इलाक्यांकडे पाठवितो आणि 
याद्वारे मृत जमीनीला पुन्हा जीवन देतो. ऐका, अशाच प्रकारे 
दुसऱ्यांदा जिवंत होऊन उठणे आहे. 

जो मान प्रतिष्ठा प्राप्त करू इच्छित असेल त्याने समजून घेतले 
पाहिजे की, समस्त प्रतिष्ठा केवळ अल्लाहकरीता आहे. चांगले पवित्र 
वचनच (कलीमा-ए-तय्यीबा) उंच होऊन अल्लाहसमोर पोहचू शकते 
आणि सत्कर्म त्याला वर चढवितात. जे लोक वाईट उपाय योजना 
करण्यात मग्न आहेत, त्यांच्याकरीता सकत अजाब (सजा-यातना) आहे. 
आणि त्यांचा उपाय संपूर्णपणे बरबाद झाल्याशिवाय राहणार नाही. 





























35. फातिर 522 पारा 22 














11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
18. 


अल्लाहने तुम्हाला मातीपासून निर्माण केले, मग पाण्याच्या 
टपकणाऱ्या थेंबाने, मग तुमच्या जोडया बनविल्या, कोणत्याही स्त्रीला 
गर्भ राहो अथवा तो गर्भ बाहेर येवो, सर्व काही त्याच्या ज्ञानाने 
अस्तित्वात येते. त्याच प्रमाणे एखाद्या मोठ्या वयाच्या माणसाचे 
आयुष्य वाढणे किंवा एखाद्याचे आयुष्य कमी होणे, हे सर्व एका ग्रंथात 
(भाग्य लेखात) लिहिल्या प्रमाणे होत असते. निःसंदेह, अल्लाहकरीता 
हे अगदी सोपे काम आहे. 

दोन नद्या समान असू शकत नाही, एका नदीचे पाणी गोड व तहान 
पूर्ण करणारे, सहजपणे गळयात उतरणारे आणि दुसऱ्या नदीचे पाणी 
खारे कडू आणि दोघांमधून तुम्ही ताजे मांस देखील खातात व दाग 
दागिने (शोभेच्या वस्तू) बाहेर काढून अंगावर घालता आणि तुम्ही 
पाहता की, नौका समुद्राची छाती फाडत पुढे जात राहते, यासाठी 
की, तुम्ही अल्लाहने दिलेली रोजी अर्थात त्याची कृपा प्राप्त करू 
शकावे, यासाठी की तुमही त्याचा आभार मानावे. 

रात्रीला दिवसात आणि दिवसाला रात्रीत गुंफणे व सूर्य आणि 
चंद्राला कामावर लावणेही त्याच अल्लाहची शान आहे. सर्वांनी 
आपल्या निर्धारीत वेळेपर्यंत चालत राहायचे आहे. जाणून घ्या की, 
हाच अल्लाह तुमचा 'रब' (पालनहार) आहे. राज्यसत्ता त्याच्याच 
करीता आहे, आणि ज्यांना तुम्ही अल्लाहशिवाय पुकारता, त्यांना तर 
खजूरीच्या गुठलीच्या छिल्क्या इतकाही अधिकार प्राप्त नाही. 

जर तुम्ही त्यांना दुआ करीत असाल तर ते तुमची दुआ ऐकणारही 
नाहीत आणि समजा ऐकली तरीही तुमच्या काहीच उपयोगी पडू 
शकत नाही आणि कियामतीच्या दिवशी तुमच्या शिकचा इन्कार 
करतील आणि सर्व प्रकारची खबर राखणाऱ्या अल्लाह प्रमाणे, दुसरा 
कोणीही तुम्हाला मूळ घटनेची सूचना देऊ शकत नाही. 

हे मानवांनो! तुम्ही सर्वच्या सर्व अल्लाहचे गरजवान आहात. फक्त 
अल्लाहच गनी (बेपर्वा) आहे. आणि सर्व प्रकारच्या प्रशंसेस पात्र आहे. 
त्याने इच्छिले तर तो तुम्हा सर्वाना बरबाद करून टाकील, आणि 
तुमच्या ठिकाणी एक नवनिर्मिती निर्माण करील. 

आणि असे करणे अल्लाहकरीता काहीच कठीण नाही. 

कोणताही मनुष्य, दुसऱ्या कोणाचे ओझे उचलणार नाही. एखादा ओझे 
































35. फातिर 523 पारा 22 














19. 
20. 
. थंडगार सावली आणि चटके देणारे उन (धूप) दोन्ही समान नाहीत. 
22. 


2 


जळ 


23. 
24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


लादलेला मनुष्य जर दुसर्‍या कोणाला हाक मारील तर त्याच्या 
वजनातून थोडेसेही दुसरा मनुष्य उचलण्यास तयार होणार नाही, मग 
तो सगा नातेवाईक असला तरीही. तुम्ही फक्त त्या लोकांनाच भय 
दाखवू शकता, जे न पाहता आपल्या पालनहारचे भय राखतात आणि 
नमाज कायम करतात; आणि पवित्र होऊन नेक बनला तर त्याने हे 
सर्व आपल्या भल्याकरीता केले आणि जाणले पाहिजे की, 
अल्लाहकडेच परत जायचे आहे. 

आंधळा आणि डोळे (दृष्टी) असलेला, दोन्ही समान असू शकत नाही. 
त्याच प्रमाणे अंधार आणि प्रकाश दोन्ही समान ठरू शकत नाही. 

















आणि याच प्रकारे जिवंत व मेलेले दोन्ही समान असू शकत नाही. 
निःसंदेह अल्लाह ज्याला इच्छिल, ऐकविल परंतु तुम्ही त्यांना ऐकवू 
शकत नाही, जे कबरीमध्ये आहेत. 

तुम्ही (स.) फक्त भितीची खबर देणारे आहात. 

आम्ही तुम्हाला सत्य देऊन पाठविले आहे, शुभ समाचार देण्याकरीता 
व अजाब (सजा-यातना) पासून खबरदार करण्याकरीता आणि प्रत्येक 
उम्मत (मानव-समूहा) मध्ये आमच्या अजाबचे भय दाखविणारा येऊन 
गेला आहे. 

जर हे लोक तुमचे कथन खरे मानत नाहीत तर यांच्यापूर्वीच्या 
लोकांनीही अशी हरकत केलेली आहे, त्यांच्याजवळ त्यांचे 'रसूल' 
(पैगंबर) येत राहिले, स्पष्ट प्रमाणांद्वारे आपले म्हणणे समजावित 
राहिले, धार्मिक पोथी आणि दिव्यग्नंथ त्यांच्या समोर सादर करीत 
राहिले. 

तेव्हा मग मी इन्कार करणाऱ्यांना सक्त धरले. त्यांनाही माहित पडले 
की, माझा अजाब (सक्त सजा) व धर पकड कशी असते. 

काय हे दृश्य तुम्ही पाहिले नाही की, अल्लाहने आकाशातून पाणी 
उतरविले, मग ही आमची शान आहे की, या पाण्याद्वारे आम्ही विविध 
रंगाचे फळ फ्रुट काढले. पर्वतांमध्येही धारीदार घाटया ज्यांचे सफेद 
व लाल रंगा खेरीज आणखी अनेक रंग असतात आणि काही तर 
अगदी काळे कुट्ट. 

अशाप्रकारे मानवांचे, जमीनीवर रेंगत चालणाऱ्यांचे आणि चार पायाच्या 























35. फातिर 524 पारा 22 














29. 


30. 


3 


कळ 


32. 


33. 


34. 


35. 


जनावरांचेही अलग अलग रंग असतात (अशा निशाण्या खूप विचार 
चिंतन करण्याच्या असतात) तेव्हा अल्लाहचे भय केवळ त्याचे तोच 
दास राखतात, जे ज्ञान राखणारे आहेत. निःसंदेह अल्लाह मोठा 
जबरदस्त, माफ करणारा आहे. 

निःसंदेह, जे लोक अल्लाहच्या ग्रंथाचे पठण करतात आणि नमाज 
कायम राखतात आणि जे काही आम्ही त्यांना दिले त्यातून आमच्या 
मार्गात खर्च करतात. गुप्तपणेही व उघडरित्याही, हे लोक अशा 
व्यापाराची आशा राखतात, ज्यात कधीही नुकसान होणार नाही. 
अल्लाह त्यांना, त्यांचा पूर्ण मोबदला देईल आणि आपल्या कृपेने 
आणखी जास्त वाढवून देईल. खात्रीने, तो मोठा माफ करणारा व 
सत्कर्माची कदर जाणणारा आहे. 

















. आणि हा ग्रंथ आम्ही तुमच्यावर उतरविला आहे, हा सत्य आहे आणि 


आपल्या अगोदर अवतरीत झालेल्या ग्रांथाचे पुष्टी करतो. निःसंदेह 
अल्लाह आपल्या दासांची पूरेपूर खबर राखतो; आणि तो आपल्या 
सर्व दासांना पाहणारा आहे. 

मग आम्ही आपल्या दासांपैकी ज्याला पसंत केले त्याला आसमानी 
ग्रंथाचा वारस बनविले. तेव्हा त्यांच्यापैकी काही असे झालेत की, 
त्यांनी आपले नुकसान स्वतःच करून घेतले आणि काही लोक 
मधल्या मार्गावर आहेत. आणि यांच्यात बहुतेक असेही होऊन गेले, 
ज्यांनी अल्लाहने दिलेल्या प्रेरणेने चांगल्या व भलाईच्या कामांमध्ये 
फार पुढे होऊन भाग घेतला. हीच फार मोठी कृपा आहे. 

असे लोक सदा बहार जन्नती (सदैव राहण्याच्या बागां) मध्ये दाखल 
होतील आणि त्या ठिकाणी सोन्याचे व मोत्याचे कंगन चढवून त्यांचे 
स्वागत केले जाईल आणि तिथे त्यांचा पोषाख रेशमाचा असेल. 

आणि ते म्हणतील, अल्लाहची स्तुति व प्रशंसा आहे आणि त्याचा 
आभार आहे, ज्याने आमचे दुःख दूर केले. निःसंदेह आमचा 
पालनकर्ता रब मोठा माफ करणारा व कदर करणारा आहे. 

त्याने आम्हाला नेहमी राहण्याच्या ठिकाणी आपल्या कृपेने पोहचविले. 
वाहवा! किती चांगले ठिकाण आहे! या ठिकाणी काहीही मेहेनत व 
परिश्रम करण्याची आवश्यकता नाही आणि सुख चैनीत राहण्याची 
किती उत्तम व्यवस्था आहे की, कसला थकवादेखील येत नाही. 






































35. फातिर 525 पारा 22 














36. आता इन्कार करणाऱ्याच्या अवस्थेचे वर्णन ऐका की, त्यांच्याकरीता 
जहन्नमची आगच आग आहे. त्यांना मृत्यूही येणार नाही की, 
मेल्यामुळे अजाबापासून सुटका मिळावी आणि कधीही अजाब (सजा 
यातना) त्यांच्यावर हलका केला जाणार नाही. अशा रीतीने प्रत्येक 
कृतघ्न (नाकद्रा) इन्कारीला आम्ही भयंकर सजा देतो. 

37. तिथे मोठ मोठ्याने ओरडत असतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! 
इथून आम्हाला एक वेळ बाहेर काढ, आम्ही जी वाईट कर्मे केली 
आहेत, त्याशिवाय सत्कर्मे करून येऊ. त्यांना तिथे उत्तर मिळेल की, 
काय आम्ही तुम्हाला आयुष्यात एवढी मुदत दिली नव्हती की, ज्याला 
आमची मर्जी समजून घ्यायची असती, तो समजू शकत होता आणि 
तुम्हाला या अजाबापासून सावध करणारेही आले होते. तेव्हा आता 
चाखत रहा अजाबाचा स्वाद. जुलमी लोकांचा आता कोणीही 
सहाय्यक नाही. 

38. आकाशांच्या व जमीनीच्या सर्व लपलेल्या वस्तू अल्लाहला माहित 
आहे. निःसंदेह, मनातले गुप्त भेद देखील अल्लाह जाणतो. 

39. तोच आहे, ज्याने जमीनीवर तुम्हाला आबाद केले. आता ज्याने 
इन्कार केला तर त्याच्या इन्काराचे संकट त्याच्यावरच कोसळेल, 
इन्कारी लोकांच्या इन्कारामुळे त्यांच्या पालनकर्त्या रबची नाराजी 
त्यांच्यावर आणखी जास्त वाढली आणि अशा न मानणाऱ्यां लोकांना 
त्यांचा इन्कार मोठा हानिकारक ठरेल. 

40. हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना सांगा, बरे तुम्ही काही पाहिले असते की, 

अल्लाहच्याशिवाय आपल्या ज्या सहभागी उपास्यांना तुम्ही दुआ 
प्रार्थना करता, जरा मला दाखवा की धरतीचा कोणता हिस्सा त्यांनी 
निर्माण केला आहे? किंवा आकाशांमध्ये कोठे त्यांची भागीदारी 
असावी अथवा एखादा ग्रंथ आम्ही त्यांना दिला असावा, ज्याच्या 
शिकवणीने त्यांना बहुदेववादाचे प्रमाण हाती लागले असेल तर तेही 
दाखवा. मुळीच नाही; असे काहीही नाही, उलट हे अत्याचारी लोक 
खोटे वादे करून एकमेकांनाच धोका देतात. 

. आकाशांना व जमीनीला अल्लाहने धरून ठेवले आहे की, ते डगमगू 

नयेत आणि जर ते डगमगले, तर अल्लाहशिवाय असा कोणीही नाही 

जो त्यांना स्थीर राखू शकेल. निःसंशय अल्लाह सहनशील आणि 


























4 


न 

















36. यासीन 526 पारा 22 














4 


थै 


थै 


क्षमाशील आहे. 

2. फार जोर लावून शपथ पूर्वक सांगत होते की, अल्लाहतफे 
त्यांच्याजवळ जर कोणी सावध करणारा आला तर दुसऱ्या कोणत्याही 
उम्मत (मानव समुदाया) पेक्षा, सरळ मार्गावर पुढे जाऊन दाखवू 
शकतात. परंतु जेव्हा खबरदार करणारा त्यांच्याजवळ आला, तेव्हा 
मानण्या ऐवजी त्यांचा तिरस्कार आणखी वाढला. 

3. धरतीवर त्यांनी मोठा उत्पात माजविला व वाईट चाल चालले. परंतु 
त्यांनाही हे माहित व्हावे की, वाईट चाल चालणाऱ्यांचा डाव 
त्यांच्यावरच उलटून पडतो, काय आपल्या पूर्वीच्या लोकांच्या (वाईट) 
स्थितीची हे वाट पाहत आहेत? तर मग तुम्हीही अल्लाहच्या नियमात 
कोणत्याही प्रकारचा फेर बदल पाहणार नाही आणि अल्लाहच्या 
अजाबच्या (सजा यातनेच्या) फेसल्याला कोणी टाळूही शकत नाही. 

4. जरा जमीनीवर हिंडून फिरून पाहिले असते तर त्यांना माहित पडले 
असते कौ, त्यांच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांची काय दुर्गत झाली. 
वास्तविक ते लोक शकक्‍्ति-सामर्थ्यात यांच्यापेक्षा जास्त होते. 
आकाशांमध्ये व जमीनीवर असा कोणी नाही, जो अल्लाहच्या 
कब्जातून निघून पळू शकेल. निःसंदेह तोच खूप जाणणारा व मोठा 
सामर्थ्यशाली आहे. 





























45. लोकांच्या करतूतीमुळे जर अल्लाहने त्यांना त्वरीत पकडले असते, 
तर जमीनीच्या पाठीवर चालणारा एक देखील वाचू शकला नसता. 
परंतु त्याने एक निर्धारीत वेळेपर्यंत त्यांना ढील देऊन ठेवली आहे. 
मग जेव्हा ही मुदत पूर्ण होईल, तेव्हा अल्लाह आपल्या दासांना बघून 
घेईल. 

36. यासीन 
ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 83 आयती आणि 5 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

1. या - सीन. 

2. शपथ आहे कुरआनाची जो हिकमतपूर्ण आहे. 

3. निःसंदेह, तुम्ही पैगंबरापैकी आहात. 

4. खात्रीने, तुम्हीच सरळ मार्गावर आहात. 

















36. यासीन 527 पारा 22 














5. जबरदस्त (वर्चस्वशाली) दयाशील (रहीम) तफे हा कुरआन अवतरीत 
केला गेला आहे. 

6. यासाठी की, तुम्ही भय दाखवावे त्या जमातीच्या लोकांना, ज्यांचे वाड 
वडील या संदेशापासून वंचित होते, आणि बेखबरही राहिले. 

7. यांच्यापैकी बहुतेक लोकांवर आमचा कौल (फेसला) साबीत झाला 
की, ते ईमान कबूल करणार नाहीत. 

8. आम्ही त्यांच्या गळयात जोखड (तौक) टाकले आहे. त्यांच्या हनुवटी 
(ठुडडी) पर्यंत जोखडने त्यांना जखडून टाकले आहे ज्यामुळे त्यांचे 
डोके वरच्या बाजूने पलटले आहेत. 

9. त्यांच्या पुढे आम्ही भिंत उभी केली आहे आणि त्यांच्या मागेही भिंत 
आणि वरून त्यांना झाकून टाकले. आता त्यांना काहीच दिसून येत 
नाही. 

10. तुम्ही त्यांना सचेत करा किंवा न करा, त्यांच्यासाठी दोन्ही समान 
आहेत, मग ते ईमान स्वीकारणार नाही. 

11. तुम्ही फक्त त्यांनाच भय दाखवू शकता, जे उपदेश पत्राचे अनुसरण 
करतील. आणि न पाहता 'रहेमान' (अतिशय कृपावन अल्लाह) चे भय 
राखतील. तेव्हा अशा लोकांना तुम्ही शुभ समाचार द्या माफी व 
सम्मानपुर्ण मोबदल्याचा. 

12. राहिलेत मृत लोक तर त्यांना फक्त आम्हीच जिवंत करू आणि जे 
काही या लोकांनी पुढे पाठविले आहे व ज्या निशाण्यांना मागे सोडून 
आले आहेत, त्या आम्ही लिहून ठेवल्या आहेत आणि समस्त गोष्टींना 
आम्ही उघड ग्रंथात लिहून ठेवले आहे. 

13. आणि त्यांना एका वस्ती वाल्यांचा किस्सा वर्णन करून सांगा, जेव्हा 
त्यांच्याजवळ रसूल (पैगंबर) आले. 

14. जेव्हा आम्ही या वस्तीचा सुधार करण्यासाठी दोन पैगंबरांना पाठविले, 
वस्तीच्या लोकांनी त्या दोघांचे कथन खोटे ठरविले, तेव्हा आम्ही एक 
तिसरा पैगंबर पाठवून अगोदरच्या दोन्ही पैगंबरांची मदत केली. ते 
तिघेही म्हणाले की, आम्ही तुमच्याकडे पैगंबर बनवून पाठविलो गेलो 
आहोत. 

15. वस्तीवाले म्हणाले की, तुम्ही तर आमच्या सारखेच मनुष्य आहात 
आणि रहेमान (अल्लाह) ने तर काहीच उतरविले नाही. तुम्ही खोटे 


















































36. यासीन 528 पारा 23 














बोलत आहात. 

16. पैगंबर म्हणाले, आमचा पालनकर्ता या गोष्टीला जाणतो की, आम्ही 
तुमच्याकडे पैगंबर या नात्याने पाठविले गेले आहोत. 

17. आमची जबाबदारी फक्त एवढीच आहे की, तुमच्या पर्यंत अल्लाहचा 
संदेश स्पष्टपणे पोहचवावा. 

18. वस्तीचे लोक म्हणाले, आम्ही तुम्हाला आमच्यासाठी अपशकूनच 
मानीत आहोत जर तुम्ही हे (सर्वप्रवचन) बंद केले नाही तर आम्ही 
तुम्हाला दगडांनी ठेचून मारू आणि आमच्यातफे तुम्हाला अतिशय 
दुःखदायक यातना पोहचविली जाईल. 

19. पैगंबर म्हणाले, अपशकून व दुर्भाग्य तर तुमच्या सोबतीला आहे. ही 
कशी हरकत करता की, तुम्हाला उपदेश केला जात असता तुम्ही 
त्यावर एवढे क्रोधित झाले की, मारहाण करण्याकरीता हातापाई 
करायला तयार झाले. 

20. तंटा मिटविण्याकरीता (मध्यस्थीकरीता) एक मनुष्य शहराच्या दूरच्या 
इलाक्यातून धावत आला व म्हणाला, हे माझ्या समाज बांधवानो! हे 
लोक अल्लाहचे पैगंबर आहेत. यांचे म्हणणे स्वीकारा. 

21. यातच तुमची भलाई आहे, तेव्हा अशांचे म्हणणे मान्य करा, जे 
तुमच्याकडून कसल्याही प्रकारचा मोबदला मागत नाही आणि ते 
सरळ मार्गावर आहात. 

22. कोणती सबब अस शकते की, मी त्या उपास्याची | 
उपासना न करावी, ज्याने मला निर्माण केले आहे. आणि शेवटी 
तुम्हीही त्याच्याचकडे परत जाणार आहात. 

23. काय मी अल्लाहला सोडून दुसऱ्या कोणाला उपास्य बनवू? जर 
रहेमानचा इरादा मला एखादे नुकसान पोहचविण्याचा झाला तर 
यांची शिफारस मला काहीच फायदा देऊ शकणार नाही आणि 
यांच्यापैकी कोणी मला सोडवूही शकणार नाही. 

24. जर मी असे करीन तर हा उघडपणे चुकीचा मार्ग आहे. 

25. माझे म्हणणे तर ऐका, मी तर तुमच्या पालनहारवर ईमान राखले आहे. 

26. आदेश झाला की, जन्नतमध्ये प्रवेश कर. जन्नतमध्ये प्रवेश करताच 
तो म्हणू लागला, माझ्या जमातीच्या लोकांना हे माहीत असते तर 
किती चांगले झाले असते! 






































36. यासीन 529 पारा 23 














27. की, माझ्या पालनकर्त्या रबने मला माफ केले आणि सम्मानित 
लोकांमध्ये मला सामील केले. 

28. त्याच्या गवाही नंतर त्याच्या जमातीवर आकाशातून एखादे मोठे 
लश्कर आम्ही नाही पाठविले, आणि आम्हाला याची आवश्यकताही 
नव्हती. 

29. बस एका महा भयंकर आवाजाने संपूर्ण जमातीला नष्ट करून टाकले 
की, त्यांची जीवन ज्योत विझून गेली. 

30. लोकांच्या (दासांच्या) स्थितीबद्दल दुःख आहे की, जेव्हा जेव्हा 

आमच्यातफे एखादा रसूल त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी पाठविला गेला, 

तेव्हा त्यांनी त्याच्या कथनाला थट्टा मस्करीत टाळले. 

. काय त्यांनी पाहिले नाही की, यांच्यापूर्वी अनेक काळातील लोकांना 

आम्ही नष्ट करून टाकले. कोणी एक देखील त्यांच्याकडे परत येऊ 

शकला नाही. 

32. आणि कियामतीच्या दिवशी या सर्व लोकांना आमच्यासमोर आणून 
हजर केले जाईल. 

33. त्यांच्याकरीता मृत जमीन देखील एक निशाणी आहे की, आम्ही तिला 
जिवंत करतो आणि तिच्यातून आम्ही धान्य काढले की, हे लोक खात 
असतात. 

34. जमीनीत आम्ही धान्यशिवाय खजूर आणि द्राक्षा (अंगूर) चे बाग 
बगीचेही भरपूर उगविले आणि जमीनीत पाण्याचे झरे देखील जारी 
(प्रवाहीत) केले. 

35. यासाठी की त्यांनी त्यांची फळे खावीत, ज्यात त्यांच्या हातांची मेहनत 
नाही, तरीही आमचा आभार मानत नाही. 

36. अल्लाह प्रत्येक ऐब दोषापासून पवित्र आहे, ज्याने समस्त निर्मितीला 
जोडयांमध्ये निर्माण केले. जमीनीच्या पैदावारमध्ये आणि स्वतः 
मानवातही, आणि त्या समस्त चीज वस्तूमध्येही जोडया बनविल्या, 
ज्यांना हे लोक अजून जाणत नाहीत. 

37. त्यांच्या समजण्याकरीता रात्र देखील एक निशाणी आहे, जिच्यावरून 
आम्ही दिवसाला खेचून घेतो, तेव्हा हे लोक अंधाराच्या घेऱ्यात येतात. 

38. सूर्य एका विशेष गतीसह आपल्या ठिकाणाकडे जात आहे. हे अनुमान 
निश्‍चित केलेले आहे गलबा राखणाऱ्या महाज्ञानी (अल्लाह) चे. 





3 


लासी 






































36. यासीन 530 पारा 23 

















39. आणि आम्ही चंद्राच्या मंजिलींना विशेष अनुमानाने निश्‍चित केले, येथ 
पावेतो की, पुन्हा तो खजूरीच्या जुन्या फांदी सारखा होतो. 

40. सूर्याची ताकत नाही की, चंद्राला जाऊन धरील आणि ना रात्र 

दिवसाच्या अगोदर येऊ शकते, सर्वच्या सर्व आपल्या कक्षेत तैरत 

(तरंगत) आहेत. 

.हे एक चिन्ह ही त्यांच्याकरीता आहे की, आम्ही त्यांच्या संततीला 

भरलेल्या नौकेत स्वार केले. 

42. नौके सारख्या आणखीही अनेक वस्तू आम्ही निर्माण केल्या, यासाठी 
की, त्यांच्या सवारी (वाहना) ची व्यवस्था होत रहावी. 

43. आम्ही इच्छिले असते तर त्यांना बुडवून टाकले असते की, कोणी 
त्यांचे ओरडणे ऐकणाराही भेटला नसता आणि त्यांना या संकटातून 
कोणी सोडवूही शकत नव्हता. 

44. परंतु ही आमची मेहेरबानी आहे की, एक वेळ पर्यंत जीवन सामुग्री 
वापरण्यासाठी देत आहोत. 

45. जेव्हा त्यांना सुचना दिली जाते की, आपल्या पुढे मागे येणाऱ्या 
संकटापासून बचाव करण्याची काळजी तर करा, यासाठी की 
तुमच्यावर दया केली जावी. 

46. त्यांच्या पालनकर्त्याच्या निशाण्यांपैकी जेव्हा एखादी निशाणी 
त्यांच्याजवळ येते, तिच्याकडे दुर्लक्ष करून टाळतात. 

47. आणि जेव्हा त्यांना सांगितले जाते की, अल्लाहने तुम्हाला रोजी 
(आजिविका) प्रदान केली आहे, तिच्यातून गरजवान लोकांवरही खर्च 
करीत रहा. तेव्हा इन्कारी लोक, ईमान धारकांना म्हणाले, काय आम्ही 
अशा माणसाला खायला द्यावे की, अल्लाहने इच्छिले असते तर 
आपल्यातफे स्वतःच त्याच्या भोजनाची व्यवस्था केली असती. तुम्ही 
लोक उघडपणे चुकीवर आहात. 

48. आणि म्हणतात की, जर तुम्ही सच्चे आहात तर सांगा, कियामतीचा 
हा वायदा केव्हा पूर्ण होईल? 

49. त्यांना काही जास्त वाट पहावी लागणार नाही, नेहमी प्रमाणे जेव्हा हे 
आपल्या भांडण तंटयात मग्न असतील आणि अचानक एक भयंकर 
आवाज यांना येऊन धरील. 

50. तेव्हा त्यांच्यात एवढीही ताकत नसेल की, एखाद्याला काही वसीयत 





4 


क पी 
































36. यासीन 531 पारा 23 














(मृत्युपत्र$ करू शकतील, आणि कोणीही आपल्या कुटूंबाच्या 
लोकांजवळ परत जाऊ शकणार नाही. 

51. सूर (शंख) फूंकला जाताच अचानक आपल्या कबरीमधून बाहेरपडून 
आपल्या पालनकर्त्यासमोर धावत पळत जमा होतील. 

52. म्हणतील, अरेरे! काय आमची बदनशीबी! कोणी आम्हाला आमच्या 
कबरींमधून बाहेर काढले? त्यांना उत्तर मिळेल की, रहेमानचे वचन 
पूर्ण होण्याची ही वेळ आली आणि पैगंबरांनी जी खबर दिली होती 
अगदी सत्य साबीत झाली. 

53. बस एका भयंकर आवाजाने या सर्वांना जमाकरून आमच्यासमोर 
हजर केले जाईल. 

54. आज न्यायाचा असा दिवस आला की, कोणावरही थोडा देखील 
जुलूम केला जाणार नाही, आणि तुम्हाला, तुम्ही केलेल्या कर्मांचा 
मोबदला अवश्य मिळेल. 

55. निःसंदेह, जन्नतवासी लोक त्या दिवशी ऐश आरामात मग्न होऊन 
आनंदी मनाने एकमेकांशी बोलत असतील. 

56. ते आणि त्यांच्या पत्न्यां दाट सावलीत शाही आसनांवर तक्के लावून 
आराम घेत असतील. 

57. त्यांच्यासाठी जन्नतमध्ये निरनिराळया प्रकारचे मेवे असतील आणि ते 
जे काही मागतील, त्वरीत प्राप्त करतील. 

58. असीम कृपा करणाऱ्या पालनकर्त्यातफे सलामपूर्ण वचन त्यांच्यासाठी 
जारी झाले. 

59. ऐलान होईल, हे गुन्हेगार लोकांनो! आज तुम्ही अलग व्हा. 

60. हे आदम (अ.) च्या पुत्रांनो! काय मी तुमच्याकडून हे वचन घेतले 
नव्हते की, तुम्ही सैतानाची उपासना करू नका. तो तर खात्रीने 
तुमचा उघड शत्रू आहे. 

61. उपासना फक्त माझीच (अल्लाहची) करा. हाच सरळ मार्ग आहे. 

62. पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांमध्ये तुमच्या (मानव समाजाच्या) फार 
मोठ्या संख्येला सैतानाने पथभ्रष्ट केले. काय, तरीही तुम्ही अकलेचा 
वापर न कराल? 

63. घ्या, आता याचा परिणाम तुमच्यासमोर जहन्नम आहे, ज्याचा वायदा 
तुमच्याशी केला जात होता. 

















९ 





ज्य 

















36. यासीन 532 पारा 23 














64. आमची अवज्ञा (नाफर्माणी) करण्याचे संकट चाखण्याकरीता आज 
याच्यात दाखल व्हा. 

65. आज आम्ही त्यांच्या तोंडाला सील (मोहर) लावून बंद करू आणि 
त्यांचे हात आमच्याशी बोलतील आणि त्यांचे पाय गवाही देतील त्या 
सर्व कामांबद्दल जे हे लोक करीत होते. 

66. आम्ही इच्छिले असते तर त्यांचे डोळे नष्ट करून टाकले असते, मग 
त्यांनी धाव घेतली असती, तरी त्यांना कुठून मार्ग सापळले असते. 
67. आम्ही इच्छिले असते तर त्यांच्या चेहऱ्यांचे रूप बदलून अचानक 
त्यांचा आकार मिटविला असता की, आपल्या जागी उभेच्या उभेच 
राहिले असते. ना पुढे जाऊन मार्ग प्राप्त करू शकत होते ना मागे 

हढून परत जाऊ शकले असते. 

68. आणि बहुतेक माणसांचे आयुष्य आम्ही वाढवून देतो, तर रचनेत 
त्याला उलट करून टाकतो. काय, हे दृश्य पाहूनही त्यांना अक्कल 
आली नाही? 

69. आम्ही आपल्या पैगंबराला कविता करणे शिकविले नाही आणि हे 
ज्ञान त्यांच्या योग्यतेला शोभणारेही नाही, त्यांना तर उपदेशपूर्ण 
गोष्टी सांगणारा कुरआन आम्ही प्रदान केला आहे. 

70. यासाठी की, जो जिवंत असेल, त्याला सचेत केले जावे आणि इन्कार 

करणाऱ्या लोकांवर आमच्यातफे प्रमाण पूर्ण होण्याचा आदेश सिद्ध 
व्हावा. 

.काय यांना हे ही दिसत नाही की, त्यांच्या आवश्यकते करीता आम्ही 
चार पायाच्या जनावरांना आपल्या हातांनी बनवून त्यांच्या ताब्यात 
दिले आणि हे आता त्या जनावरांचे मालक बनून फिरतात. 

72. आणि आम्ही या जनावरांना त्यांच्या पुढे विवश लाचार व आज्ञाधारक 
बनविले. काहींवर सवारी करतात तर काही चार पायाच्या जनावरांना 
खातात ही. 

73. या चार पायाच्या जनावरांमध्ये त्यांचे अनेक फायदे आहेत आणि पेय 
(दुधे देखील. काय त्यांना समजत नाही? आमचे आभार कां मानत 
नाहीत? 

74. तरीही त्यांनी अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्यांना उपास्य बनविले, यासाठी 
की मदतीसाठी त्यांच्या कामी यावेत. 














7 


कळी 
































36. यासीन 533 पारा 23 

















75. ते त्यांची मदत करू शकत नाही, उलट त्यांच्या उपास्यांचे लश्कर 
आमच्यासमोर त्यांच्या विरोधात आणले जाईल. 

76. तुम्ही (स.) यांचे बोलणे ऐकून दूःखी होऊ नका आम्ही जाणतो जे 
काही ते लपवितात आणि जे जाहीर करतात. 

77. काय मानवाला हे नाही माहित की, आम्ही त्याला पाण्याच्या 
टपकणाऱ्या थेंबापासून निर्माण केले. आता मनुष्याची अवस्था अशी 
आहे की, त्याच्या बोलण्यात भांडणाचा पैलू जाहीर आहे. 

78. आमच्यासाठी उदाहरणे वर्णन करू लागला आणि आपल्या निर्मितीला 

विसरला व म्हणू लागला की, हाडे जेव्हा चूर्ण होऊन जातील मग 
याला कोण जिवंत करू शकेल? 

. तुम्ही सांगा की, ज्याने पहिल्या वेळी त्याला निर्माण केले आहे, तोच 
त्याला पुन्हा निर्माण करील, आणि तो तर प्रत्येक प्रकारची निर्मिती 
बनविणे जाणतो. 

80. हे त्याच्याच शक्ति सामर्थ्या (कुदरत) चे निशाण आहे की, तुमच्या 
आवश्यकतेकरीता हिरव्या झाडामध्ये आगीची विशेषता राखली, 
ज्याद्वारे तुम्ही चूली पेटवितात. 

81. ज्याने आकाशांना व जमीनीला निर्माण केले काय तो यांना नष्ट 
करून पुन्हा तसेच निर्माण करू शकत नाही? कां नव्हे? तोच तर 
आहे, जो सर्वात मोठा बनविणारा व महाज्ञानी आहे. 

82. ही त्याचीच शान आहे की, जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा फक्त इरादा 

करतो, तेव्हा त्याचे हे म्हणणे पुरेसे असते की 'कुन' अर्थात होऊन 
जा, आणि ती गोष्ट अस्तित्वात येते. 

. तेव्हा प्रत्येक ऐब दोषापासून पवित्र आहे तो अल्लाह, ज्याच्या हातात 

प्रत्येक चीज वस्तुची राजसत्ता आहे आणि तुम्ही सर्वच्या सर्व 
त्याच्याचकडे परतून आणले जाल. 








7 


९ 





8 


(> 


37. अस-साफ्फात 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 182 आयती आणि 5 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. पंक्ति बांधून कतारमध्ये उभे राहणाऱ्यांची शपथ. 
2. मग झिडकारून डाटणाऱ्याची शपथ. 

















37. अस-साफ्फात 534 पारा 23 














न> 


. त्यांची शपथ, जे बोध-पत्राचे पठण करतात. 
. निःसंदेह, तुमचा उपास्य केवळ एक (अल्लाह) आहे. 


5. तोच पालनहार आहे समस्त आकाशांचा व जमीनीचा आणि त्यांच्या 


10. 


। 


जळ 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
18. 


दरम्यानच्या सर्व चीज वस्तूंचा, आणि सूर्योदयाच्या समस्त ठिकाणांचा 
पालनहार देखील तोच एकटा आहे. 


. निःसंदेह. अलिकडच्या आकाशाला अर्थात या जगाच्या आकाशाला 


सजविणारे आम्हीच आहोत. आम्ही तारकांद्वारे त्याला शोभा-सजावट 
प्रदान केली. 





. आणि आकाशाला आम्ही प्रत्येक विद्रोही सैतानाच्या उपद्रवापासून 


सुरक्षित केले. 


. आकाशातील सभेकडे कान लावून काही ऐकून घेणे त्यांच्या 


अखत्यारातली गोष्ट नाही. सगळीकडून त्यांना मारा करून हाकलून 
दिले जाते. 





. चारी बाजूंनी अग्निचे प्रहार करून त्यांना हटविले जाते आणि ही 


सजा त्यांच्यासाठी नेहमी राहील. 
परंतु जर एखादा उचक्का सैतान काही हिसकावून पळू लागला तर 
एक तेजस्वी अंगारा त्याचा पाठलाग करतो. 


. तुम्ही (स.) यांना विचारा की, त्यांची निर्मती अधिक कठीण आहे 





किंवा आम्ही जे निर्माण केले ते? वास्तविक मानवाला आम्ही चिकट 
लसदार मातीपासून निर्माण केले आहे. 

खरे तर तुम्हाला आश्चर्य वाटते आणि हे लोक थट्टा मस्करीत कथन 
टाळतात. 

जेव्हा जेव्हा त्यांना उपदेशाने गोष्ट समजाविली जाते, ते बोध प्राप्त 
करीत नाही. 

जेव्हा एखादे बोध-चिन्ह पाहतात, तेव्हा त्याची ही थट्टा उडवितात. 
म्हणतात ही उघड जादूगिरी आहे आणखी काही नाही. 

काय, जेव्हा आम्ही मेल्यावर हाडे मातीचे चूर्ण होऊन जाऊ, त्यानंतर 
आम्हाला पुन्हा जिवंत केले जाईल? 

आणि काय, आमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या वाड वडीलांना ही? 

तुम्ही (स.) सांगा की, होय. सर्वानाच जिवंत करून उठविले जाईल 
आणि तुम्हाला फार अपमानित केले जाईल. 



































37. अस-साफ्फात 535 पारा 23 

















19. बस फक्त एकच जोरदार डांट व झिडकीने हे लोक जिवंत होऊन, 


20. 


2 


ळक 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 


28. 


29. 
30. 


3 


जी 


32. 


33. 
34. 
35. 





डोळे फाडून हे दृश्य पाहत असतील. 
मोठ्याने ओरडत असतील, अरेरे! काय आमचे दुर्देव! हा तर न्याय 
आणि मोबदल्याचा दिवस आला. 





. घ्या, ज्या दिवसाच्या येण्याला तुम्ही खोटे सांगत होते, तो न्यायाचा 


दिवस आता आला आहे. 

आदेश होईल की, घेरा टाकून जमा करा सर्व अत्याचारी लोकांना 
आणि त्यांच्या जोडी दारांना आणि ज्यांची हे लोक अल्लाहच्याशिवाय 
पूजा पाठ करीत होते त्यांनाही घेऊन या. 

अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्यांची उपासना भक्ति करणाऱ्यांना भडकत्या 
आगीकडे हाकत घेऊन जा. 

परंतु थोडा वेळ त्यांना थांबवून घ्या; कारण त्यांना आणखी काही 
विचारायचे आहे. 

विचारले जाईल की, तुम्हाला झाले तरी काय, तुम्ही एकमेकांची मदत 
का नाही करीत? 

उलट आज त्यांनी आपला माथा (मस्तक) झुकविलेले असेल. 

जेव्हा त्यांना थोडा वेळेकरीता थांबविले जाईल, तेव्हा आपसात 
एकमेकांकडे तोंड करून सवाल जवाब करायला सुरूवात करतील. 
बोलणारे बोलतील की, काय तुम्हीच ते लोक आहात जे सरळ 
मार्गाचा धोका देऊन आमच्यावर चढून येत असत. 

म्हणतील, उलट तुम्ही स्वतः ईमान कबूल करू इच्छित नव्हते. 
आमच्या तुमच्यावर काही जोर नव्हता, उलट तुम्ही स्वतः विद्रोही होते. 

















. आमच्या पालनहार रबचे फर्मान आमच्यावर लागू झाले. आता 


आम्हाला अजाब सदा चाखत राहायचे आहे. 

आम्ही तुम्हाला बहकाविले, निःसंदेह आम्ही स्वतःच (पथभ्रष्ट) 
भटकलेले होतो. 

निःसंदेह आजच्या दिवशी सजा यातनेत हे सर्व एकत्र गिरफतार आहेत. 
अपराधी लोकांशी आम्ही असाच बर्ताव (व्यवहार) करतो. 

खरी गोष्ट ही होती की, जगात जेव्हा त्यांना सांगितले जात असे 
की, अल्लाहशिवाय दुसऱ्या कोणाचीही उपासना करू नका, तेव्हा हे 
लोक आपली घमेंड दाखवू लागत. 




















37. अस-साफ्फात 536 पारा 23 














36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


थै 


क्क 


42. 
43. 
ही 
45. 
46. 
47. 


48. 
49. 


50. 
. त्यांच्यापैकी एक बोलणारा बोलेल की? माझा एक सोबती होता. 


5 


प 


52. 


53. 


54. 
55. 


आणि म्हणत की, एका झपाटलेल्या कवीच्या सांगण्यावरून आम्ही 
आपल्या उपास्यांना कसे सोडू शकतो? 

खरे पाहता ते तर त्यांच्याजवळ सत्य घेऊन आले आणि समस्त 
पैगंबरांच्या आवाहनाच्या सत्य असण्याचे ऐलान करतात. 

(हे इन्कारी लोकांनो) खात्रीने आता तुम्हाला दु:खदायक सजा भोगत 
राहायची आहे. 

आणि तुम्हाला तुमच्या दुराचाराच्या मोबदल्याशिवाय अन्य एखादी 
सजा देण्यात येत नाही. 

परंतु जे अल्लाहचे सच्चे व प्रामाणिक बंदे (उपासक) आहेत त्यांना 
अजाबापासून वाचविले जाईल. 








. त्यांच्याकरीता उत्तम रोजी (आजिविका) आहे. 





प्रत्येक प्रकारचे मेवे आणि तिथे त्यांना मान सम्मान दिला जाईल. 
ईश देणग्यांनी भरपूर अशा बागांमध्ये त्यांचा निवास राहील. 

एक दुसऱ्यांच्यासमोर आसनांवर विराजमान असतील. 

वाहत असलेल्या स्वच्छ शुद्ध शराबच्या प्याल्याचा दौर चालत असेल. 
रंगाने सफेद व पिणाऱ्यांकरीता लज्जतदार असेल. 

तिथे त्यांचे कधीही डोके दुखणार नाही आणि कधी व्यर्थ बकवासही 
करणार नाहीत. 

विशाल नेत्र असलेल्या, खाली नजर राखणाऱ्या त्यांच्या समीप 
असतील. 

इतक्या साफ स्वच्छ की, जणू त्या अंडयात सुरक्षित असलेल्या बेद्या 
सारख्या असतील. 

मग एकमेकाकडे वळून हाल अहवाल विचारत असतील. 














तो मला सांगत असे की, काय तू आखिरत (मरणोत्तर जीवना) ला 
खरे जाणतो? 

हे कसे होऊ शकते, जेव्हा आम्ही मेल्यावर माती होऊन जाऊ आणि 
आमच्या हाडांचा चूरा होईल, तेव्हा आम्हाला आमच्या कर्माचे फळ 
दिले जाईल! 

फर्माविले जाईल, काय तुम्ही झाकून त्याला पाहू इच्छिता? 

तो आपल्या साथीला डोकावून पाहताच त्याला (जहन्नमच्या) आगीच्या 


























37. अस-साफ्फात 537 पारा 23 














56. 
57. 


58. 


59. 


60. 
. अशाच सफलतेसाठी प्रत्येक कर्म करणाऱ्याने कर्म केले पाहिजे. 


6 


>> 


62. 


63. 
64. 
65. 


66. 
67. 


68. 
69. 


70. 
. त्यांच्यापूर्वी अनेक लोक अशा हरकतींनी पथभ्रष्ट झाले होते. 


7 


नळी 


72. 


73. 


74. 
75. 


मध्ये भागी पाहील. 

तो म्हणेल, अल्लाहची शपथ, तू मला नष्ट करण्या मागे लागला होता. 
जर माझ्यावर माझ्या पालनकर्त्याची कूपा नसती, तर आज मी 
देखील सजा यातनेत गिरफतार असलेल्या लोकांच्या बरोबर राहिलो 
असतो. 

तर काय आता आम्हाला मृत्यु येणार नाही? 

हो फक्त पहिल्या वेळचा मृत्यु येऊन गेला आता आम्हाला कोणत्याही 
सजा यातनेत पडावे लागणार नाही. 

निःसंदेह ही फार मोठी सफलता आहे. 








काय हा पाहूणचार चांगला राहिला अथवा तो की, एखाद्याला जक्कूम 
(सुहड) चे झाड खायला दिले जावे! 

आम्ही अत्याचारी लोकांकरीता या झाडाला कसोटीचे कारण बनविले. 
हे झाड थेट जहन्नमच्या तळापासून उगत राहील. 

याचे फळ (सापाच्या फनासारखे) जणू सैतानाच्या खोपडया 
असाव्यात. 

त्यातून जहन्नमी लोक खातील आणि पोट भरतच राहतील. 

मग ते खालल्या नंतर, त्यांना (पीप मिश्रित उकळते पाणी प्यायला 
दिले जाईल. 

मग हे विषारी भोजन दिल्या नंतर त्यांना आगीच्या ढिगाऱ्यात बंदीस्त 
केले जाईल. 

त्यांनी आपल्या वाड वडीलांना पथभ्रष्ट पाहिले होते. 

तरीही त्यांच्या पद चिन्हांवर सतत धावतच राहिले. 











आणि त्यांच्यातही आम्ही आपल्यातफे समजाविणारे सतत पाठवितेच 
राहिलो. 

ज्यांना समजाविले गेले होते, तरीही त्यांनी मानले नाही, तर त्यांच्या 
काय परिणाम झाला तुम्हीही पहा. 

परंतु फक्त अल्लाहचे सच्चे उपासक अजाबापासून सुरक्षित राहिले. 
नूह (अ.) ने आम्हाला पुकारले होते, तेव्हा आम्हीही किती चांगले 
उत्तर देणारे आहोत. 




















37. अस-साफ्फात 538 पारा 23 














76. 


77. 
78. 
79. 
80. 
. निःसंदेह, नूह (अ.) आमच्या ईमानधारक दासांपैकी होते. 


8 


ळक 


82. 
83. 
84. 
85. 


86. 
87. 
88. 
89. 


90. 
. मग इब्राहीम (अ.) त्यांच्या उपास्यांकडे आले मग म्हणाले, काय तुम्ही 


9 


ळा 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


आम्ही नूह (अ.) यांना आणि त्यांच्या कुटूंबाला एका मोठ्या 
संकटापासून मुक्ति दिली. 

आणि आम्ही नूह (अ.) च्या वंशालाच बाकी राहू दिले. 

आणि आम्ही नंतर येणाऱ्या लोकांमध्ये, ही गोष्ट जारी राखली. 

की समस्त जगातील लोकांमध्ये नूह (अ.) वर सलाम असो. 

नेकीवर चालणाऱ्यांना आम्ही अशाच प्रकारे उत्तम मोबदला देतो. 








मग आम्ही दुसऱ्यांना बुडवून ठार मारले. 

निःसंदेह, त्यांच्याच मार्गावर इब्राहीम (अ.) ही होते. 

जेव्हा इब्राहीम (अ.) आपल्या पालनकर्त्यासमोर शुद्ध हृदयासह आले. 
जेव्हा इब्राहीम (अ.) ने आपल्या पिताला व आपल्या जमातीच्या 
लोकांना सांगितले, तुम्ही कशाची भक्ति उपासना करता? 

काय अल्लाहलासोडून बनावटी उपास्यांच्या भक्तित मग्न रहाण्याचा 
इरादा करून बसलात? 

रब्बुल आलमीन (सर्व विश्‍वांचा पालनहार) विषयी तुमचा काय विचार 
आहे? 

मग इब्राहीम (अ.) ने ताऱ्यांवर एक नजर टाकली. 

इब्राहीम (अ.) ने सांगितले, माझी तब्येत ठीक नाही. 

मग ते लोक इब्राहीम (अ.) ला सोडून निघून गेले. 

















खात नाहीत? 

तुम्हाला कसला त्रास आहे की, तुम्ही बोलत सुद्धा नाही? 

मग इब्राहीम (अ.) त्यांच्यावर उजव्या हाताने वार करू लागले. 
मेळाव्याहून परत आल्यावर लोक क्रोधित होऊन त्यांच्यावर तुटून 
पडले. 

इब्राहीम (अ.) ने सांगितले की, आपल्या हातांनी कोरलेल्या प्रतिमेला 
तुम्ही का पूजता? 

वास्तविक तुम्हाला एक अल्लाहने निर्माण केले आहे आणि तुम्ही, ही 
कशी हरकत करीत आहात? 

लोक आपसात म्हणू लागले की, याच्यासाठी एक भट्टी तयार करा, 
आणि त्याला धगधगत्या आगीत टाकून द्या. 


























37. अस-साफ्फात 539 पारा 23 











98. त्यांनी इब्राहीमवर डाव चालविला, परंतु आम्ही त्यांना अपमानित केले. 
99. आगीपासून सही सलामत वाचल्या नंतर इब्राहीम (अ.) म्हणाले, मी 
तर आपल्या पालनहारकडे चाललो. तोच मला सरळ मार्ग दाखविल. 
100.इब्राहीम (अ.) यांनी दुआ केली, हे पालनहार! मला चांगला 

(सदाचारी) नेक पुत्र प्रदान कर. 

101.मग आम्ही त्याला एका धैर्यशाली (साहसी) पुत्राची खुश खबर दिली. 

॥02.जेव्हा हा मुलगा या वयास पोहचला की, इब्राहीम (अ.) यांच्या सोबत 
चालायला लागला इब्राहीम (अ.) म्हणाले, हे माझ्या पुत्रा, मी स्वप्नात 
काय पाहतो की, तुला जिबाह (बली) करीत आहे. तेव्हा आता तूच 
सांग तुझे काय मत आहे? पुत्राने उत्तर दिले हे पिताजी! तुम्हाला 
जो आदेश दिला गेला आहे, तो अमलात आणा अल्लाहने इच्छिल्यास 
तुम्ही मला संयम (धीरज) राखणाऱ्यांपैकी पहाल. 

॥03.मग जेव्हा दोघांनीही आमचा आदेश मान्य केला व इब्राहीम (अ.) 
यांनी आपल्या पुत्राला कपाळ टेकवून (पालथे) पाडले. 

॥04.आणि आम्ही हाक मारली हे इब्राहीम! 

105.तुम्ही, स्वप्नात दिला गेलेला आमचा आदेश खरा करून दाखविला. 
निःसंदेह, आम्हीही सत्कर्म करणाऱ्यांना खूप चांगला मोबदला प्रदान 
करतो. 

॥06.निश्‍चितच ही एक उघड कसोटी होती. 

॥07.आणि आम्ही एका महान बलीदानाच्या जागी प्रति बळी दिली. 

॥08.त्या कसोटीची आठवण आम्ही नंतरच्या लोकांमध्ये बाकी राखली. 

॥09.सलाम असो इब्राहीमवर. 

110.सत्कर्म करणाऱ्यांना आम्ही किती चांगला मोबदला देतो! 

111.खरोखर, इब्राहीम (अ.) आमच्या ईमानधारक दासांपैकी होते. 

॥12.आणि त्यांना आम्ही इसहाक (अ.) चा शुभ समाचार दिला, जे फार 
सत्कर्म पसरविणारे पैगंबर होते. 

113.त्यांच्यावरही आम्ही बरकत (संपन्नता) अवततरीत केली इसहाकवरही. 
आणि त्या दोघांच्या संततीमध्ये सत्कर्म करणारेही होऊन गेले व 
आपले उघड नुकसान करणारेही होऊन गेले. 

114.आणि निःसंदेह, मूसा (अ.) व हारून (अ.) यांच्यावरही आम्ही उपकार 
केला. 















































37. अस-साफ्फात 540 पारा 23 











॥115.एका फार मोठ्या संकटापासून त्यांना व त्यांच्या जनसमूहाला आम्ही 
मुक्ति दिली. 

॥116.आणि आम्ही त्यांची सहाय्यता केली, मग तेच वरचढ (प्रभावी) ठरले. 

117.आणि आम्ही त्यांना एक असा ग्रंथ प्रदान केला, ज्याचे निवेदन फार 
स्पष्ट होते. 

॥118.आणि आम्ही त्यांना सरळ मार्गावर चालविले. 

119.आणि नंतरच्या वंशांमध्ये त्यांचे स्मरण कायम केले. 

॥20.सलाम असो मूसा (अ.) व हारून (अ.) वर. 

॥121.सत्कर्म करणाऱ्यांना आम्ही किती चांगला मोबदला प्रदान करतो! 

॥22.निःसंदेह, ते आमचे ईमानधारक दास (बंदे) होते. 

॥23.आणि खात्रीने इलियास (अ.) देखील पैगंबरांपैकी होते. 

124.जेव्हा त्यांनी आपल्या जमातीच्या लोकांना फर्माविले, काय तुम्ही 
अल्लाहस भीत नाही? 

॥125.हे काय करता की, जो सर्वात चांगला बनविणारा आहे, त्याला तुम्ही 
सोडून दिले आणि बअलची पूजा करता? 

126.अल्लाह पालनकर्ता आहे तुमचा व तुमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या वाड 
वडीलांचाही तोच पालनहार आहे. 

॥27.मग त्यांनी इलियास (अ.) ला खोटे ठरविले, तेव्हा आम्ही त्यांना सजा 
यातनेत पकडले. 

128.जे फक्त एक अल्लाहला पुकारणारे होते, तेच बाकी राहिले. 

॥29.आम्ही नंतरच्या लोकांमध्ये या गोष्टीची चर्चा बाकी राखली. 

130.सलाम असो इलयासीनवर. 

॥31.सदाचारी लोकांना आम्ही किती चांगला मोबदला देतो. 

॥32.खात्रीने, इलियास (अ.) देखील आमच्या ईमानधारक दासांपैकी होते. 

॥33.आणि लूत (अ.) देखील आमच्या पैगंबरांपैकी एक पैगंबर होते. 

134.जेव्हा आम्ही लूत (अ.) यांची व त्यांच्या कुटूंबातील लोकांची 
संकटापासून सुटका केली. 

॥35.परंतु त्याची म्हातारी पत्नी सजा यातनेत घेरलेल्या लोकांमध्ये सामील 
राहिली. 

॥36.मग आम्ही बाकी सर्व लोकांना नष्ट केले. 

137.आणि तुम्ही तर त्यांच्या वीरान व उध्वस्त वस्त्यांवरून कधी सकाळी 






































37. अस-साफ्फात 541 पारा 23 











जातात. 

॥38.आणि कधी रात्रीही प्रवास करता; (हे सर्व पाहूनही) काय अकलेचा 
वापर न कराल? 

॥39.खात्रीने यूनुस (अ.) ही पैगंबरांपैकी एक पैगंबर होते. 

140.जेव्हा ते धावत जाऊन स्वार झाले एका नौकेत, जी प्रवाशांनी पूर्ण 
भरलेली होती. 

141.(नौका जेव्हा तुफानाने घेरली गेली) तेव्हा ते फासे टाकणाऱ्यामध्ये 
सामील झाले, मग त्यानाच दोशी ठरविण्यात आले. 

॥142.तेव्हा एका मछलीने त्यांना गिळून टाकले आणि यूनुस (अ.) 
स्वतःलाच दोष देत होते. 

143.जर तस्बीह (अल्लाहची प्रशंसा व पवित्रता वर्णन) करणाऱ्यांपैकी 
नसते तर मग. 

144.मेलेले लोक पुन्हा जिवंत होण्याच्या दिवसापर्यंत (कियामतीपर्यंत) 
मछलीच्या पोटात पडून राहिले असते. 

145.मग आम्ही यूनुस (अ.) यांना एका सपाट मैदानात टाकले की, ते 
आजारी होते. 

146.आणि आम्ही त्यांच्यावर कहूची वेल उगविली. 

147.आणि आम्ही त्यांना एक लाखापेक्षा अधिक लोकांसाठी पैगंबर बनवून 
पाठविले होते. 

148.जेव्हा त्या लोकांनी ईमान कबूल केले, तेव्हा आम्ही त्यांना एक वेळ 
पर्यंत जीवन सामुग्री दिली. 

149.तुम्ही यांना विचारा की, तुमच्या पालनकर्त्यासाठी कन्या आणि 
स्वतःसाठी पुत्र? 

150.काय आम्ही फरिश्त्यांना स्त्रीया बनविले होते आणि ते पाहत होते? 

151.ऐका हे लोक कसे मन गढत खोटे बोलत आहेत. 

152.म्हणतात की, अल्लाहला संतती आहे. खात्रीने हे अगदी खोटे लोक 
आहेत. 

153.काय अल्लाहने पुत्रा ऐवजी कन्या पसंत केल्यात? 

154.तुम्हाला झाले तरी काय, तुम्ही हा कसा फेसला करता. 

155.तर काय अजूनही तुम्ही बोध प्राप्त करीत नाही? 

156.काय, या खोट्या आरोपाबद्दल तुमच्याजवळ एखादा स्पष्ट पुरावा आहे? 



































37. अस-साफ्फात 542 पारा 23 








157.तेव्हा आणा ते ग्रंथ जर तुम्ही खरे असाल! 

158.हे लोक अल्लाह आणि जिन्नांच्या दरम्यान नाते संबंध सांगतात 
आणि हकीकत अशी की, स्वतः जिन्नांनाही माहित आहे की, एक 
दिवस त्यांना अल्लाह समोर पकडून आणले जाईल. 

159.ही सर्व त्यांची बडबड आहे. अल्लाह तर प्रत्येक ऐब दोषापासून मुक्‍त 
आहे. 

160.परंतु अल्लाहचे सच्चे, प्रामाणिक दास अल्लाहवर कोणताही ऐब 
लावित नाही. 

161.तुम्ही आणि ज्यांची तुम्ही पुजा करता, सर्व लाचार विवश आहेत. 

162.आपल्या खोट्या पद्धतीने बहकावून एखाद्याला जाळयात फासणे 
तुमच्या अखत्यारात नाही. 

163.तुमच्या उपद्रवात तोच फसेल, ज्याला जहन्नमच्या आगीत बंदिस्त 

व्हायचे आहे. 

164.फरिश्ते म्हणतात की, आम्हाला आपापला स्थान व दर्जा माहित आहे. 

165.आणि निःसंदेह आम्ही पंक्ति बांधून रांगेत उभे राहतो. 

166.आणि निःसंदेह आम्ही अल्लाहची पवित्रता त्याच्या प्रशंसेसह वर्णन 

करीत राहतो. 

167.यापूर्वी हे लोक असे म्हणत असत की. 

168.पूर्वीच्या लोकां प्रमाणे आमच्याजवळही एखादे बोध पत्र असते तर बरे 

झाले असते. 

169.तर आम्हीही अल्लाहचे सच्चे व प्रामाणिक दास बनून दाखविले असते. 

170.उपदेशपूर्ण ग्रंथ आला तेव्हा इन्कार केला, ज्याचा परिणाम फार 

लवकर त्यांना माहित पडेल. 

॥171.आमचा संदेश पोहचविणाऱ्या पैगंबरांविषयी आमचे फर्मान 
अगोदरपासून जारी झालेले आहे. 

172.की निश्‍चितच त्यांची सहायता केली जाईल. 

॥73.आणि निःसंदेह आमचे लश्करच प्रभावी ठरेल. 

174.एक मुदत ठरलेली आहे, तो पर्यंत त्यांना दृष्टी आड करा. 

175.तुम्हीही पहा, हेही पाहतील. 

176.त्यांना झाले तरी काय की, आमच्या अजाब (सजा-यातने) ला मोठ्या 
घाईने मागत आहेत? 















































38. सॉद 543 पारा 23 











॥77.अजाब जेव्हा त्यांच्या घरा दारात येऊन पोहचेल, तेव्हा ज्यांना भय 
दाखविले गेले, त्यांची ही सकाळ मोठी अशुभ आणि वाईट असेल. 

178.आणि एक वेळे पर्यंत त्यांच्याकडून तोंड फिरवून घ्या. 

॥79.पाहत रहा आणि हे देखील आपला परिणाम पाहून घेतल्यावरच नष्ट 
होतील. 

180.तुमचा पालनहार मोठा प्रतिष्ठा संपन्न पालनहार आहे, यांच्या वाहयात 
बकवासपासून पवित्र आहे. 

॥81.आणि आमचा संदेश पोहचविणर्‍्यावर सलाम असो. 

182.समस्त प्रशंसा तर अल्लाहकरीताच आहे, जो समस्त विश्वांचा 
पालनहार आहे. 





38. सॉद 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 88 आयती आणि 5 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

1. सॉद, कुरआनची शपथ आहे जो उपदेशाने भरपूर आहे. 

2. परंतु हे इन्कारी लोक अंहकारी आणि फुटीरवादी आहेत. 

3. यांच्या पूर्वीच्या बहुतेक काळातील लोकांना आम्ही नष्ट करून 
टाकले, तेव्हा शेवटच्या वेळी खूप ओरडले आणि हाय तोबा करू 

लागले, परंतु आता सुटकेची वेळ निघुन गेली होती. 

4. आणि त्यांना मोठे आश्चर्य वाटले, जेव्हा स्वतः त्यांच्यापैकी भय 
दाखविणारा आला (की या लोकांनी सचेत होऊन आपले आचरण 
सुधारावे) परंतु इन्कारी लोकांनी हे सांगून बोलणे टाळले की, हा 
खोटा जादूगार आहे. 

. वाह! काय विचित्र गोष्ट आहे की, एवढे सर्व उपास्य असतांना फक्त 
एकालाच ईश्‍वर ठरवितो. 

6. यांच्यातले सरदार (प्रमुख) लोक उठून उभे राहिले व म्हणाले, चला 
उठा येथून, आपल्या उपास्य दैवतांवर अटळ रहा. यामध्ये त्याचा 
स्वार्थ दिसतो. 

7. पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांच्या दीन धर्मात अशी गोष्ट आम्ही कधी 
ऐकली नाही. ही मनाने रचलेली गोष्ट आहे. 

8. काय, आम्ही सर्व असतांना फक्‍त याच्यावरच हे बोध-पत्र उतरविले गेले. 











टा 


























38. सॉद 544 पारा 23 














10. 


। 


जळ 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


खरे पाहता या लोकांना माझ्या स्मरण व बोध-पत्राबाबत संशय आहे. 
खरे तर त्यांनी अजून माझा अजाब (भयंकर सजा) चाखलाच नाही. 


. तुमच्या पालनहार रब जो मोठा दबदबा राखणारा व भरपूर देणारा 


आहे. काय त्याच्या कूपेचे खजीने यांच्याजवळ आले आहेत? 

काय आकाश व जमीन आणि त्यांच्या दरम्यान कोठे एखादी 
राजसत्ता त्यांच्या हाती लागली आहे (असे असेल तर) त्यांनी आता 
त्वरीत दोर बांधूनवर चढावे. 


. त्यांच्या सारखे अनेक लश्करे पराभूत झाले, त्यांच्यापैकी हे ही एक 


ठरतील. 

त्यांच्या पूर्वी नूह (अ.) यांचा जनसमूह आणि आद (अ.) व फिरओन, 
ज्यांचा डंका वाजत होता, सत्याला खोटे ठरविले. 

आणि समूद व लूत (अ.) यांचा समाज आणि जंगलवाले, सर्व मोठे 
जत्थेदार लश्कर होते (सगळे मातीत मिळालो. 

त्या सर्वानी पैगंबरांना खोटे ठरविले, तेव्हा माझ्या अजाब (भयंकर 
सजा यातने) ने त्यांना पकडीत घेतले. 

आता हे वाट पाहत आहेत की, एका महा भयानक आवाजाने त्यांचा 
सर्वनाश व्हावा, तर असे होण्यात आता काही जास्त वेळ राहिली नाही. 
आणि म्हणतात की, हे आमच्या पालनकर्त्या! हिशोबाचा दिवस 
येण्याच्या अगोदर आमच्या हिश्श्याची सजा यातना आता त्वरीत 
आमच्यावर उतरवून टाक. 

याच्या बोलण्यावर तुम्ही संयम राखा आणि आमचे दास दाऊद (अ.) 
चा अहवाल सांगा, जे हाताने मेहेनतीचे काम करीत असत व 
आमच्याकडे मनापासून झुकलेले असत. 

आम्ही पर्वतांनाही त्यांच्या ताब्यात दिले होते की त्यांच्या सोबत 
मिळून सकाळ संध्याकाळ अल्लाहची स्तुति व त्याची पवित्रता वर्णन 
करण्यात सामील होत. 

आणि पक्षी देखील जमा होत की, सर्व मिळून त्यांच्यासह आमची 
वंदना करण्यात मग्न होत. 

आणि आम्ही दाऊद (अ.) यांना मजबूत साम्राज्य प्रदान केले होते 
आणि त्या बरोबर बुद्धिमानता व निर्णायक गोष्ट सादर करण्याचे 
सामर्थ्यही प्रदान केले होते. 









































38. सॉद 545 पारा 23 














21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


बरे तुम्हाला त्या मुकदमा (खटला) वाल्यांची काही खबर मिळाली, 
जेव्हा ते भिंतीवर चढून, उडी मारून आत मेहराबमध्ये आले. 

जेव्हा ते अचानक दाऊद (अ.) जवळ येऊन पोहोचले, तेव्हा दाऊद 
(अ) घाबरले, ते म्हणाले, तुम्ही भिऊ नका. आम्ही दोघांनी आपला 
एक तंटा आणला आहे. आम्ही दोघांनी एकमेकांवर अन्याय केल्याचा 
आरोप ठेवला आहे. तुम्ही सत्याच्या आधारे आम्हा दोघांच्या दरम्यान 
आताच फैसला करा, आणि दुसऱ्या वेळेवर टाळून खटला लांबणीवर 
टाकू नका आणि आम्हाला सरळ मार्ग दाखवा. 

त्या दोघांपैकी एक जण म्हणाला की, हा माझा भाऊ आहे. याच्या 
जवळ नव्यान्नव मेंढयां आहेत आणि माझ्याजवळ एकच मेंढी आहे, 
आणि हा म्हणतो की, ती ही मला देऊन टाक व प्रत्येक वेळी 
माझ्यावर दबाव टाकतो. 

दाऊद (अ.) ने त्याच वेळी फैसला दिला की, याने तुझी एक मेंढी 
आपल्या मेंढयांसह मिळविण्याचा प्रश्‍न उभा करून खरोखर तुझ्यावर 
जुलूम केला आहे आणि खात्रीने बहुतेक भागीदार एकमेकांवर अन्याय 
करीत असतात. परंतु ईमानधारक व नेक आचरण करणारे अशी 
हरकत करीत नाही. मात्र त्यांची संख्या फार कमी असते. फेसला 
देताच दाऊद (अ.) च्या मनात विचार आला की, या मुकदमा 
वाल्यांना पाठवून आम्ही त्याची परीक्षा घेतली तेव्हा त्याने आपल्या 
पालनकर्त्या रब जवळ माफीची प्रार्थना केली आणि त्वरीत खाली 
झुकून सजद्यात पडले. (सजदा नं 10) 

मुकदम्याच्या सुनावणीबाबत आम्ही दाऊद (अ.) ला माफ केले आणि 
आमच्याजवळ त्यांना निकटता व उत्तम स्थान लाभले. 

हे दाऊद (अ.)! आम्ही तुम्हाला जमीनीवर आपला खलीफा 
(प्रतिनिघी) बनविले आहे, तेव्हा माणसांच्या दरम्यान सत्याच्या 
आधारावर फैसला करीत जा आणि आपल्या इच्छा आकांक्षानुसार 
चालू नका. असे झाले तर त्या तुम्हाला अल्लाहच्या मार्गापासून 
हटवतील. निःसंदेह जे लोक अल्लाहचा मार्ग सोडून कर्म करतात, 
त्यांना फार कठोर सजा यातना दिली जाईल की, त्यांनी (कर्माच्या) 
हिशोबाच्या दिवसाला दृष्टी आड करून काम केले. 

आणि आम्ही आकाशांना व जमीनीला आणि जे काही त्यांच्या 












































38. सॉद 546 पारा 23 














दरम्यान आहे, उद्देश्या विना निर्माण केले नाही. असा विचार तर त्या 
लोकांचा आहे, जे सत्याचे इन्कारी आहेत, अशा इन्कार करणाऱ्या 
लोकांना आगीत पोहचल्यावर आपल्या सर्वनाशाचे संकट भोगावे 
लागणार आहे. 

28. काय जे लोक ईमानधारक आहेत व सत्कर्म करीत आहेत आणि जे 
लोक जमीनीवर उत्पात (फसाद) माजवितात, त्या दोघांचा परिणाम 
आम्ही एक समान करणार? नाही मुळीच नाही, ऐका जो अल्लाहचे 
भय राखून दुराचारापासून दूर राहणारा आहे आणि जो हट्टी दुराचारी 
आहे, त्या दोघांचाही परिणाम कधीही एकसमान असू शकत नाही. 

29. हा एक ग्रंथ आहे, जो आम्ही तुमच्याकडे अवतरीत केला आहे, मोठा 
बरकतीचा आहे, यासाठी की, या लोकांनी याच्या आयतीवर विचार 
चिंतन करावे आणि बुद्धिमान व समजदार मनुष्याने बोध प्राप्त करावा. 

30. आणि आम्ही दाऊद (अ.) ला सुलेमान (नावाचा पुत्र) दिला, जे 

अल्लाहचे फार चांगले दास होते आणि झुकलेल्या मनासह अल्लाहची 
उपासना करणारे होते. 

. जेव्हा संध्याकाळच्या वेळी सुलैमान (अ.) यांच्या समोर अतिशय 

वेगवान, एक पाय उचललेले, चांगल्या जातीचे घोडे निरीक्षणासाठी 

सादर केले गेले. 

32. निरीक्षण करण्यात थोडा विलंब झाला, तेव्हा सुलैमान (अ.) म्हणाले, 

अरेरे! माझ्या पालनकर्त्याचे स्मरण या प्रसंगी व्हायचे होते आणि मी 
आपल्या पसंतीची वस्तू पाहण्यात असा मग्न झालो की, सूर्य पडद्या 
आड लपला. 

. सुलैमान (अ.) म्हणाले, की त्या घोडयांना माझ्याजवळ परत आणा व 

त्यांच्या पोटऱ्या व मानांवर (तलवारीने) हात फिरविला. 

34. आणि जेव्हा आम्ही सुलैमान (अ.) ची कसोटी घेतली, तेव्हा त्यांच्या 

तख्तावर एक निर्जीव शरीर टाकून दिले, तरीही ते प्रत्येक प्रसंगी 
आमच्याचकडे रूजु होत राहिले. 

. सुलैमान (अ.) ने प्रार्थना केली की, हे माझ्या पालनहार! मला क्षमा 

कर आणि मला अशी राजसत्ता प्रदान कर की, पुन्हा माझ्या नंतर 
कोणालाही अशी बादशाही प्राप्त न व्हावी आणि खात्रीने, खरा दाता 
तर तूच आहेस. 





3 


कटे, 





3 


(> 








3 


टा 

















38. सॉद 547 पारा 23 














36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


थै 


ल 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


आम्ही हवेला सुलैमान (अ.) च्या ताब्यात दिले, जी त्यांच्या 
आदेशानुसार अशी चालत असे की, जिथे त्यांना पोहोचायचे असे, 
तिथे लवकर पोहचत. 

आणि सैतानांपैकी एकापेक्षा एक इमारत बनविणारे आणि गोता लावून 
समुद्रातून रत्ने आणणारे. 

आणि दुसरे, जे त्यांच्या मर्जीनुसार बरोबर काम करीत नसत, तर 
सुलैमान (अ.) त्यांना साखळी ने बांघून ठेवीत. 

आम्ही सुलैमान (अ.) ला फर्माविले, ही आमची देणगी व बक्षीस आहे, 
वाटल्यास कोणाला देऊन उपकार करा किंवा रोखून धरा 
तुमच्याकडून कसलाही हिशोब घेतला जाणार नाही. 

आणि खरोखर, सुलैमान (अ.) करीता आमच्या दरबारात निकटता 
आणि अतिशय मान सम्मान व चांगला नेक परिणाम आहे. 

















. आमचे दास अय्युब (अ.) यांचाही उल्लेख करा, जेव्हा त्यांनी आपल्या 


पालनकर्त्याला दुआ करतांना पुकारले की, सैतानाने माझा पीछा 
केला व भयंकर त्रास पोहचविला. 

आम्ही फर्माविले, आपला पाय जमीनीवर मारा आणि हे घ्या थंड गोड 
पाणी स्नान करण्यासाठी व पिण्यासाठी मौजूद आहे. 

आणि आम्ही त्यांचा व त्यांच्या कुटूंबाच्या लोकांचा पुन्हा मिलाप 
करून दिला आणि तेवढेच दोस्त प्रदान केले. हे सर्व आमच्या 
मेहेरबानी व दया कृपेने झाले आणि समजदार लोकांकरीता ही घटना 
एक यादगार आहे. 

आम्ही आदेश दिला, शपथ तोडू नका, हातात मूठ भर काडयांचा 
गुच्छा घेऊन त्याच्याने मारा. निःसंदेह, आम्ही अय्युब (अ.) ला मोठा 
धीर धरणारा (सहनशील) पाहिले, किती चांगल्या दास व उपासक 
होता आणि आमच्याकडे परत येण्यावर त्याचे फार ध्यान लागले होते. 
आमचे उपासक इब्राहीम (अ.) व इसहाक (अ.) आणि याकूब (अ.) 
यांचीही आठवण करून द्या. हे सर्व हात राखणारे व डोळे असलेले 
होते. 

आम्ही यांना एक खास गुण प्रदान केला होता. तो हा की, 
आखिरतचे घर त्यांच्या खूप स्मरणात राहिले. 

हे सर्व आमच्याजवळ मोठे निवडक आणि फार उत्तम दासांमध्ये 


























38. सॉद 548 पारा 23 














सामील होतील. 

48. आणि इस्माईल (अ.), अल यसआ (अ.) व जुलकिफ्‌्ल (अ.) यांचाही 

उल्लेख करा. हे अतिशय भलाई प्रिय व फार फार चांगले लोक होते. 

49. त्यांच्या जीवनामध्ये उपदेशाचा मजकूर आहे आणि अल्लाहचे भय 

राखणाऱ्यांचे ठिकाण सर्वात चांगले आहे. 

50. नेहमीकरीता राहण्याच्या सदा बहार जन्नती, ज्यांचे दरवाजे 
त्यांच्याकरीता उघडे असतील. 

. तिथे तक्के लावून बसले असतील. निरनिराळया प्रकारचे मेवे आणि 
पिण्यासाठी स्वादीष्ट वस्तू जे काही इच्छितील, मोठया प्रमाणात 
लाभत राहील. 

52. आणि त्यांच्याजवळ खाली नजर राखणाऱ्या आपल्याच वयाच्या 

(समवयस्क) स्त्रीयां असतील. 

53. हेच ते, ज्याचा तुमच्याशी हिशोबाच्या दिवसाकरीता वायदा केला गेला 

होता. 

54. निःसंदेह, ही आम्ही प्रदान केलेली रोजी (आजिविका) आहे, जी 

कधीही संपणार नाही. 

55. हे एक वर्णन झाले, आता दुसरे वर्णनही ऐका की, अल्लाहशी विद्रोह 

करणाऱ्यांचे ठिकाण मोठे वाईट असेल. 

56. त्यांच्यासाठी जहन्नम असेल, ज्यात ते दाखल होतील आणि ही 

अतिशय वाईट जागा असेल. 

57. हेच ते, ज्याला ते चाखतच राहतील, उकळते गरम पाणी व 

जखमातून वाहणारा पीप. 

58. आणि अशा सजा यातनांचे आणखीही अनेक प्रकार असतील. 

59. घ्या, ही तर संपूर्ण फौज तुमच्यासह जहन्नमच्या आगीत घुसत आहे. 

धिःक्कार असो यांचा की, हेही आगीत पडले. 

60. नंतर प्रवेश करणारे जहन्नमी म्हणतील, अभाग्यांनो! तुमच्यावर ही 
अल्लाहची मार पडो! तुम्हीच आम्हाला या मार्गाला लावले होते आणि 
आम्ही व तुम्ही फार वाईट ठिकाणी आणलो गेलो आहोत. 

.ताब्यात असलेले लोक म्हणतील, हे आमच्या पालनकर्त्या! ज्याने 
देखील जहन्नमच्या संकटात आम्हाला टाकण्यासाठी पहिले पाऊल 
उचलले असेल, त्याला तू आगीची दुप्पट सजा दे. 





5 


ननक 

















6 


ल्य 

















38. सॉद 549 पारा 23 














62. आपसात एकमेकांना सांगतील, अरे, हे काय? ज्यांची गणना आम्ही 
वाईट लोकांमध्ये करीत होतो, ते तर आम्हाला इथे जहन्नममध्ये 
दिसून येत नाहीत. 

63. काय आम्ही त्यांचे बोलणे थट्टेत उडविले किंवा कदाचित असे तर 
नाही की, आमचे डोळे चक्रावल्या मुळे हे लोक आमच्या दृष्टीस पडत 
नाहीत. 

64. आगीत पडलेल्या लोकांचे अशाप्रकारे भांडण करणे अगदी सत्य गोष्ट 
आहे. 

65. तुम्ही (स.) सांगा की, मी तर भय दाखविण्यास आलो आहे की, 
सावध व्हा, अल्लाह एकमेव आहे, मोठा शक्तिशाली आहे. 
त्याच्याशिवाय कोणीही उपासना करण्यास पात्र नाही. 

66. तो समस्त आकांशाचा व जमीनीचा पालनहार आहे आणि यांच्या 
दरम्यानच्या प्रत्येक चीज वस्तूचा, तसेच मोठा जबरदस्त व माफ 
करणाराही. 

67. सांगा, मी तुम्हाला, ही फार मोठी खबर देत आहे. 

68. तुम्ही दुर्लक्ष करून टाळत आहात. 

69. मला स्वतःलाही याचे ज्ञान नव्हते जेव्हा वरच्या विश्‍वात ते आपसात 
(आदमच्या निर्मिती बाबत) वाद घालत होते. 

70. मला तर वही केले गेले आहे की, तुम्हाला साफ साफ उघडपणे 
तुमच्या परिणामाशी खबरदार करावे. 

71. जेव्हा तुमच्या पालनकर्त्या रबने फरिश्त्यांना फर्माविले की, मी 
मातीद्वारे एक मनुष्य बनविणार आहे. 

72. जेव्हा मी त्याला पूर्णपणे बनवून त्यात आपल्या आत्म्यातून फूंकीन, 
तेव्हा तुम्ही याच्या पुढे झुकून सजदा करा. 

73. या आदेशाचे पालन समस्त फरिश्त्यांनी केले. 

74. परंतु इब्लीस (सैताना) ने हा आदेश मानला नाही आणि घमेंड करून 
इन्कारी लोकांपैकी झाला. 

75. अल्लाहने फर्माविले हे इब्लीस! सजदा करण्यात तुला कोणत्या 
गोष्टीचा अडथळा आला, वास्तविक मी खास रीतीने आदम (अ.) ला 
आपल्या हातांनी बनवून त्याला ही श्रेष्ठता देण्याचा फैसला केला 
होता. काय तू घमेंडी बनला की, तू त्यांच्यापैकी आहेस जे केवळ 









































39. अज-जुमर 550 पारा 23 














स्वतःला मोठे समजतात. 

76. इब्लीस म्हणाला, मी याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. तुम्ही मला आगीपासून 
निर्माण केले आणि याला मातीपासून बनविले. 

77. पालनकर्त्याने फर्माविले, चल नीघ इथून तुझ्यावर धिःक्कार आहे. 

78. आणि निःसंदेह माझ्यातर्फे न्यायाच्या दिवसापर्यंत तुझ्यावर धिःक्कार 
होत राहील. 

79. इब्लीसने विनंती केली की, आदम (अ.) च्या वंशाचे मेलेले लोक 
जिवंत केले जातील, त्या दिवसापर्यंत मला सवलत दिली जावी. 

80. फर्माविले हो, जा तुला एवढी सवलत दिली गेली. 

81. त्या दिवसापर्यंत, ज्याची वेळ फक्त आम्हाला माहित आहे. 

82. इब्लीस ही संधी मिळाल्यावर म्हणाला की, तुझ्या मान प्रतिष्ठेची 
शपथ, मी या सर्वाना मार्गभ्रष्ट करीन. 

83. परंतु फक्त तुझे सच्चे व प्रामाणिक उपासक (बंदे) माझ्या वारापासून 
वाचू शकतील. 

84. पालनकर्त्याने फर्माविले हो, ठीक आहे आणि मी देखील ठीक सांगतो. 

85. मग मी तुला आणि त्यांच्यापैकी जो तुझ्या मार्गावर चालतील, त्या 
सर्वांना एकत्र करून जहन्नम भरून टाकीन. 

86. तुम्ही सांगा की, या कुरआनास ऐकविण्याबद्दल, मी तुमच्याकडून 
कसलीही मोबदला मागितला नाही. आणि मी काही बनावटी गोष्टी 
करणारा नाही. 

87. हे कुरआन समस्त विश्‍्वांकरीता बोध पत्र आहे. 

88. आणि तुम्हाला फार थोडया अवधीत (काळात) याचा परिणाम निश्‍चीत 
माहित पडेल. 

















39. अज-जुमर 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 75 आयती आणि 8 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 








1. हा ग्रंथ त्या अल्लाहतफे अवतरीत केला गेला आहे जो दबदबा 
राखणारा व हिकमतशाली आहे. 

2. निःसंदेह, हा ग्रंथ आम्ही तुमच्यावर सत्याच्या आधारावर अवतरीत 
केला आहे. तेव्हा तुम्ही आपला दीन धर्म अल्लाह करीता खास करून 




















39. अज-जुमर 551 पारा 23 














फक्त त्याचीच उपासना करा. 

3. सावध व्हा की, अल्लाह फक्त (खालिस) प्रामाणिक दीन धर्मालाच 
कबूल करील. जे लोक अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्यांना आपला मित्र 
बनवून हे प्रमाण सादर करतात की, आम्ही त्यांची उपासना करीत 
नाही, परंतु हे लोक आम्हाला अल्लाहच्या निकट पोहचवून चांगले 
स्थान मिळवून देतील. असे खोटे दावे करणाऱ्यांच्या मतभेदाचा 
फैसला अल्लाह जरूर करील. खरी गोष्ट अशी की, अल्लाह एखाद्या 
अशा माणसाला मार्गदर्शन करीत नाही, जो खोटा असावा व कट्टर 
इन्कार करणाराही असावा. 

4. जर अल्लाहने इच्छिले असते की, एखाद्याला आपला पुत्र बनवावे तर 
आपल्या निर्मितीत आपल्या पसंती नुसार वाटेल त्याला निवडले 
असते. परंतु तो या ऐब दोषापासून मुक्‍त आहे. अल्लाह एकमेव आहे, 
आणि प्रत्येकाला आपल्या जबरदस्त शक्ति सामर्थ्याने नियंत्रित 
करण्यात ताकतवर आहे. 

5. आकाशांना व जमीनीला उचित रित्या निर्माण केले. तो रात्रीला 
दिवसावर लपेटतो आणि दिवसाला रात्रीवर लपेटतो. सूर्य आणि 
चंद्रालाही त्यानेच कामावर लावले आहे. प्रत्येक, निर्धारित वेळे पर्यंत 
चालत जात आहे. खबरदार व्हा की, तोच मोठा जबरदस्त आहे व 
माफ करणाराही आहे. 

6. तुम्हा सर्वांना त्याने एका जीवापासून निर्माण केले मग त्याद्वारेच 
त्याची जोडी बनविली आणि आठ नर मादामध्ये चार पायांची 
जनावरेही त्यानेच निर्माण केलीत (हे पाळीव पशु तुमच्या रोजच्या 
आवश्यकता पूर्ण करण्यास उपयोगी पडतात) मग तुम्हाला तुमच्या 
मातेच्या पोटात एका रचनेपासून दुसऱ्या रचनेत तीन अंधारांच्या 
दरम्यान बनवितो. हाच अल्लाह तुमचा पालनहार रब आहे. त्याचीच 
राजसत्ता आहे. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी उपासय नाही. तरीही 
तुम्ही कसे व कोठे उलट फिरत जात आहात? 

7. जर तुम्ही या कृपा देणग्यांचा इन्कार कराल, तर अल्लाहला तुमची 
काहीच पर्वा नाही. आपल्या दासांच्या नाशुक्री (कृतघ्नता) व 
इन्कारावर तो राजी होणार नाही आणि जर तुम्ही त्याचे आभार 
मानाल आणि त्याचा हक्क मानून त्याची बंदगी व उपासना कराल 





























39. अज-जुमर 552 पारा 23 














तर तो तुमच्याशी राजी होईल. लक्षात असू द्या की, कोणीही कोणा 
दुसऱ्याचे ओझे उचलणार नाही. मग तुम्हा सर्वाना आपल्या पालनहार 
रब जवळ परत जायचे आहे तेव्हा तो तुम्हाला, तुमच्या सर्व कर्माची 
खबर देईल. निःसंदेह, तो तर मनातले गुप्त भेदही जाणतो. 

8. आणि जेव्हा मनुष्याला एखादी यातना पोहचते, तेव्हा तो आपल्या 
पालनकर्त्या रबला झुकलेल्या मनासह दुआ करून पुकारतो आणि 
जेव्हा अल्लाह आपल्या कृपेने देणगी प्रदान करून ती यातना किवा 
संकट दूर करतो, तेव्हा मग मनुष्य असा विसरतो की, जणू 
त्याच्यावर कधी संकट कोसळलेच नव्हते आणि कधी याच्या अगोदर 
त्याने अल्लाहला पुकारलेही नव्हते, मग तो अल्लाहचे भागीदारही 
बनवू लागतो आणि अल्लाहच्या मार्गापासून हटविण्याचे काम सुरू 
करतो. तुम्ही सांगा की, ठीक आहे, आपल्या इन्काराचा थोडया मुदती 
पर्यत आणखी लाभ प्राप्त करून घे. निःसंदेह तू आगवाल्यांचा 
साथीदार असशील. 

9. बरे, हे सांगा, एक तर तो आहे जो आमच्या हुकूमांनुसार आचरण 
करतो, रात्री उठून आम्हाला सजदा करतो आणि नमाजामध्ये आमच्या 
समोर अदबीने उभा राहतो. आखिरतमध्ये आपला बचाव व्हावा याची 
काळजी करीत राहतो, आपल्या पालनकर्त्याच्या दया कृपेची उमेदही 
राखतो. तुम्ही त्यांना सांगा, काय ज्ञान राखणारे व अज्ञानी दोन्ही 
कधी समान असू शकतात? उपदेश तर तेच लोक कबूल करतात, जे 
समझदार आहेत. 

10. तुम्ही (स.) माझ्या ईमानधारक दासांना सांगा की, आपल्या 

पालनकर्त्याच्या भयाचे आचरण (तकवा) स्वीकारा म्हणजे त्याची 

अवज्ञा करण्यापासून दूर रहा. तर अशा नेक व सदाचारी 
लोकांकरीता या जगात चांगला मोबदला आहे आणि अल्लाहची धरती 
विशाल आहे. खात्रीने संयम व सहनशीलता राखणाऱ्यांना अमर्याद 

(हिशोबाशिवाय) मोबदला दिला जाईल. 

. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा, मला आदेश दिला गेला आहे की, आपला 

धर्म एकमेव अल्लाहकरीता खास करून फक्त त्याचीच बंदगी व 

उपासना करीत रहावे. 

12. आणि हा आदेश दिला गेला की, मी सर्वात प्रथम मुस्लिम व्हावे. 
































1 


जळ 

















39. अज-जुमर 553 पारा 23 











13. तुम्ही (स.) सांगा की, मी जर आपल्या पालनकर्त्या अल्ल्लाहचा आज्ञा 


ळक 








भंग करीन तर मला एका मोठ्या दिवसाच्या सजा यातनेचे भय आहे. 

. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, मी फक्त अल्लाहची उपासना करतो 
आणि त्याच्याचकरीता आपला दीन धर्म विशुद्ध करून घेतला आहे. 

. त्यांना सांगा की, आता तुम्ही त्याच्याशिवाय वाटेल त्याची बंदगी व 
उपासना करा. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा कियामतीच्या दिवशी नुकसान 
उचलणारे ते आहेत, जे स्वतः आपले व आपल्या साथी सोबत्यांचे 

नुकसान करून घेतील. सावध व्हा की, हा फार उघड असा तोटा 

आहे. 

. त्यांच्यावरून आगीच्या घेरा टाकलेला असेल, आणि त्यांच्या खालीही 
आगीच असतील, अल्लाह आपल्या उपासकांना भय दाखवितो की, 
त्यांनी या भयंकर सजा यातनेची भिती राखावी. हे माझ्या 
उपासकांनो! माझे कथन रद्द करण्यापासून दूर रहा. 

. जे लोक सैतानच्या उपासनेपासून सुरक्षित राहिले आणि अल्लाहकडे 
झुकले, त्यांच्यासाठी शुभ समाचार आहे तेव्हा, माझ्या अशा दासांना 
खुश खबर ऐकवा. 

.हे असे लोक आहेत, जे माझ्या कथनाला लक्षपूर्वक ऐकून त्याला 
चांगल्या प्रकारे अमलात आणतात. हेच ते लोक आहेत ज्यांना 
अल्ल्लाहने सन्मार्गाला लावले, हेच लोक बुद्विमान आहेत. 

. बरे, ज्याच्यासाठी अजाबचा फैसला लागू केला गेला असेल, तर काय 
तुम्ही त्याला नरकापासून सोडवू शकाल? 

. परंतु जे लोक आपल्या पालनहारचे भय राखतात, त्यांच्यासाठी तयार 
करून ठेवलेल्या अशा उंच इमारती आहेत, ज्यांना झरोखे लावलेले 
असतील व त्यांच्या खाली झरे वाहत असतील. हे अल्लाहचे वचन 
आहे आणि अल्लाह कधीही वचन भंग करीत नाही. 

. काय तुम्ही पाहिले नाही की, अल्लाहने आकाशातून पाण्याचा वर्षाव 
केला, मग त्या पाण्याला जमीनीत प्रवाहीत केले की, झरे नाले जारी 
झाले, मग त्याद्वारे शेतांमध्ये निरनिराळया रंगांची पैदावार काढली मग 
शेती सुकून जाते तेव्हा तुम्ही तिला पिवळया रंगात पाहतात, मग या 
शेतीचा चूरा करून टाकतो. निसंदेह यात अक्कल असलेल्या 
लोकांकरीता मोठी समज बूझ व बोध प्राप्तीची सामुग्री आहे. 






































39. अज-जुमर 554 पारा 23 








28. 


29. 





22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 








बरे, ज्या माणसाचे हृदय अल्लाहने इस्लामकरीता उघडे केले आहे, 
तेव्हा तो आपल्या पालनकर्त्यातर्फे आलेल्या नूरच्या प्रकाशात आहे. 
आता ज्या लोकांची मने अल्लाहच्या स्मरणापासूनही प्रभावित होत 
नाहीत, त्यांच्याकरीता मोठी खराबी आहे. असेच लोक उघडपणे वाट 
चुकलेले आहेत. 

अल्लाहने अतिशय उत्तम कथन अवतरीत केले आहे. तो ग्रंथ आहे, 
एक समान मिळता जुळता वारंवार पुन्हा पठण करण्यास योग्य, ज्याचे 
पठण केल्यावर व ऐकल्यावर अल्लाहचे भय राखणाऱ्यांच्या अंगावर 
शहारे (रोंगटे) उभे राहतात. मग यांच्या शरीरावरील त्वचा नरम पडते 
आणि त्यांची मने अल्लाहच्या स्मरणाकडे झुकतात. हे मार्गदर्शन आहे 
अल्लाहच्यातफे, अल्लाह ज्याला इच्छितो त्यालाच प्राप्त होते आणि 
ज्याला अल्लाह सरळ मार्गावर न चालविल, त्याला मग दुसरा कोणी 
मार्ग दाखवू शकत नाही. 

एक मनुष्य तो आहे की, कियामतीच्या दिवशी त्याच्या स्वतःच्या 
चेहऱ्याशिवाय भयानक सजा यातना रोखण्या करीता दुसरे कोणतेही 
साधन नसेल आणि अत्याचारीकरीता ऐलान केले जाईल की, 
आपल्या वाईट कर्माच्या मोबदल्यात ही सजा यातना चाखतच रहा. 
त्यांच्या पूर्वीचे लोक सत्याला खोटे ठरविण्याची अशीच हरकत करून 
बसले होते, मग त्यांच्यावर भयानक अजाब अशाप्रकारे येऊन 
कोसळला की, त्यांनी कधी विचारही केला नव्हता की, त्यांच्याशी 
अशाप्रकारचा व्यवहार केला जाणार आहे. 

मग अल्लाहने त्यांना जगात तर अपमानाची सजा दिलीच, परंतु 
आखिरतचा अजाब (भयानक सजा) याच्या तुलनेत फार मोठ्या 
प्रमाणात मिळेल. त्यांना हे आतापासून माहित झाले असते तर बरे 
झाले असते. 

आणि आम्ही मानवांकरीता या कुरआनात सर्व प्रकारची उदाहरणे 
दिली आहेत, यासाठी की, त्यांना बोध प्राप्त करण्यात सहजता व 
सुलभता व्हावी. 

कुरआन अरबी भाषेतील ऐब नसलेली वाणी, मजकुरात कोठेही दोष 
नाही, यासाठी की, या लोकांनी आपल्या बचावाची काळजी करावी. 
अल्लाहने एक उदाहरण सांगितले, एक मनुष्य वेग वेगळया स्वभावाच 















































39. अज-जुमर 555 पारा 24 














अनेक मालकांचा नोकर आहे, आणि एक दास फक्त एकाच 
स्वामीच्या आदेशाचे पालन करण्यात मग्न आहे. काय तुमच्या दृष्टीने 
दोघेही समान आहेत. 'अलहम्दुलिल्लाह' सर्व प्रशंसा अल्लाहकरीता 
सिद्ध आहे की, त्याचीच बंदगी व उपासना करणारा सर्वात चांगला 
राहिला, परंतु बहुतेक लोक ही साधी सरळ गोष्ट जाणत नाहीत. 

30. निःसंदेह तुम्हाला मृत्यु येणार आहे व एक दिवस हेही मरून जातील. 

31. मग कियामतीच्या दिवशी तुमच्या पालनकर्त्याच्या दरबारात तुमच्या 
समस्त विवादांचा अंतिम फैसला केला जाईल. 


श्री मग जो कोणी अल्लाहबाबत खोटे बोलेल आणि सत्य त्याच्यापर्यंत 











पोहचवून दिल्या नंतर 
अत्याचारी आणखी कोणी असू शकतो? काय अशा इन्कारी लोकांचे 
ठिकाण जहन्नम नसेल? 

33. आणि जो सत्य घेऊन आला व ज्याने देखील त्याच्या कथनाला पुष्टी 
(समर्थन) दिले तर असे लोक खरोखर परहेजगार (वाईट कर्मापासून 
दूर राहणारे) बनले. 

34. जेव्हा हे लोक आपल्या पालनकर्त्याजवळ पोहचतील तेव्हा ज्या कृपा 
देणगीची इच्छा करतील, ती लाभेल आणि हा मोबदला (प्रतिफळ) 
आहे सत्कर्म करणाऱ्यांचा. 

35. यासाठी की, अल्लाहने त्यांच्या वाईट कर्माना माफ करून, त्यांच्या 
चांगल्या कर्माचे उत्तम इनाम त्यांना प्रदान करावे. 

36. काय अल्लाह आपल्या दासां (उपासका) साठी पुरेसा नाही? आणि हे 
लोक अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्या शक्‍्ति-सामर्थ्याचे तुम्हाला भय दाखवू 
इच्छितात आणि ज्याला अल्लाह सरळ मार्गापासून दूर करील मग 
त्याला कोणीही मार्ग दाखवू शकत नाही. 

37. आणि ज्याला अल्लाह सन्मार्गावर चालविल, मग त्याला सन्मार्गापासून 
कोणीही दूर करू शकत नाही. काय अल्लाह जबरदस्त बदला (सूड) 
घेणारा नाही? 

38. जर तुम्ही त्यांना विचाराल की, आकाशांना व जमीनीला कोणी 
निर्माण केले? उत्तर देतांना हे लोक एकच गोष्ट सांगतील की, 
अल्लाहने, मग तुम्ही त्यांना विचारा की, जर अल्लाह मला नुकसान 
पोहचविण्याचा इरादा करील, तर काय अल्लाहशिवाय ज्यांच्याजवळ 






































39. अज-जुमर 556 पारा 24 














39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 





तुम्ही दुआ मागतात ते मला या नुकसानापासून वाचवू शकतात? 
किंवा जर अल्लाहने मला आपल्या कृपेने नवाजले (उपकृत केले) तर 
काय हे त्याच्या कूपेला रोखू शकतात? तुम्ही सांगा की, माझ्याकरीता 
कोणत्याही स्थितीत फक्त अल्लाह पुरेसा आहे, भरोसा करणाऱ्यने 
फक्त अल्लाहवरच भरोसा केला पाहिजे. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही सांगा, हे माझ्या जमातीच्या बांधवानो! आपल्या 
जागी तुम्हीही कर्म करीत रहा, मी देखील आपले कार्य करीत राहीन. 
फार लवकरच तुम्हाला माहित पडेल. 

की तो कोण आहे, ज्याच्यावर अपमानदायक अजाब (सजा) कोसळेल 
आणि सदा सर्वदा कायम राहणाऱ्या अजाबमध्ये त्याला राहावे लागेल. 
यात मुळीच शंका नाही की, आम्ही मानवाकरीता 'सत्य' सांगणारा 
ग्रंथ तुमच्यावर उतरविला, आता जो कोणी सरळ (उचित) मार्गावर 
चालेल, तर स्वतः त्याचेच भले होईल आणि जो कोणी या ग्रंथाने 
दाखविलेल्या मार्गापासून दूर पळेल, तर त्याचे संकटही त्याच्यावरच 
कोसळेल. आम्ही तुमच्यावर त्यांची देखरेख करण्याची जबाबदारी 
टाकली नाही. 

मृत्यु समयी, प्रत्येक जीवधारीचा आत्मा अल्लाह आपल्या ताब्यात 
घेतो, आणि जो अद्याप मेला नाही, त्याचा आत्मा, निद्रा अवस्थेत 
(झोपेच्या स्थितीत) आपल्या ताब्यात ठेवतो, मग जर एखाद्यासाठी 
झोपेच्या स्थितीत मृत्युचा फेसला झालेला असेल तर त्याच्या 
आत्म्यास आपल्याजवळ रोखून ठेवतो आणि दुसऱ्यां जीवांना त्यांचा 
समय पूर्ण होई पर्यंत सोडून देत राहतो. निःसंदेह, जे लोक विचार 
चिंतन करतील, त्यांच्याकरीता यात मोठ्या निशाण्या (बोध-चिन्हे) 
मौजूद आहेत. 

काय त्यांनी अल्लाहशिवाय आपल्यासाठी शिफारस करणारे बनवून 
ठेवले आहेत? तुम्ही (स.) त्यांना सांगा जर हे हिमायती लोक 
कोणत्याही वस्तूचे मालक नसतील, व त्यांना उचितपणे समजत 
नसेल, तरीही? 

हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगा की, शिफारसीचे समस्त अधिकार फक्त 
अल्लाहजवळ आहेत, आकाशांमध्ये व जमीनीवर सर्व ठिकाणी त्याचीच 
राजसत्ता आहे. मग तुम्हा सर्वांना त्याच्याचकडे परत जायचे आहे. 









































39. अज-जुमर 557 पारा 24 














45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5 


म 


52. 





जे लोक आखिरतवर ईमान राखत नाही, त्यांची अवस्था अशी आहे 
की, जेव्हा एकमेव अल्लाहची स्तुति-प्रशंसा केली जाते, तेव्हा त्यांची 
मने तंग (संकुचित) होऊ लागतात आणि जेव्हा अल्लाहच्याशिवाय 
दुसऱ्याचा जय जय कार केला गेला तर हे मोठे खुश होतात. 

तुम्ही (स.) सांगा की, हे अल्लाह! आकाशांचा व जमीनीचा निर्माण 
करणारा, गुप्त व उघड सर्व काही जाणणारा, तूच खरा फैसला 
करणारा आहेस, आपल्या दासांच्या आपसातील मतभेदांचा. 

जर या अत्याचारी लोकांजवळ जर पृथ्वीभर खजीना असेल आणि 
तेवढाच आणखी जास्त असेल, तर हे कियामतीच्या दिवशीच्या सक्‍त 
सजा यातनेच्या बदली सर्व काही सुटकेसाठी देऊ इच्छितील (तरीही 
भयंकर सजा यातनापासून त्यांना सुटका मिळणार नाही.) आणि 
अल्लाहतफे त्यांच्यावर असे संकट टाकले जाईल की, ज्याची त्यांना 
कल्पनाही नसेल. 

तिथे त्यांच्या समस्त वाईट कर्मांचे परिणाम समोर दिसून येतील 
आणि ज्याला थट्टा विनोद समजून टाळले होते, तोच अजाब 
त्यांच्यावर तुटून पडेल. 

मनुष्यावर जेव्हा देखील एखाद्या संकटाने घेरा टाकला, तेव्हा 
आम्हाला पुकारू लागतो, मग आम्ही त्याला आपल्या कृपा देणगीचा 
लाभ देताच तो म्हणू लागतो की, हे सर्व काही मला, माझ्या 
ज्ञानाबद्दल लाभले आहे, वास्तविक अशी अवस्था तर कसोटीची 
अवस्था असते; परंतु बहुतेक लोक, ही हकीकत जाणतच नाहीत. 
यांच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांनीही अशाच गोष्टी सांगितल्या 
(आणि तबाह बरबाद झाले) आणि जिला आपली कमाई समजत होते, 
ती त्यांना वेळेवर उपयोगी पडू शकली नाही. 




















. उलट, त्यांना आपल्या कमाईचा वाईट परिणाम भोगावा लागला. या 


जुलमी लोकांनाही आपल्या दृष्कर्मांचा वाईट परिणाम पाहायचा आहे 
आणि असे लोक अल्लाहला बेबस करू शकत नाही. 
काय त्यांना हे माहित होऊ शकले नाही की, अल्लाहचा हा नियम 
आहे की, तो ज्याला इच्छितो भरपूर रोजी (अजिविका) देतो, व 
ज्याला इच्छितो मोजून मापूनच देतो. ईमान राखणाऱ्या लोकांकरीता, 
अन्न सामुग्रीच्या वाटणीतही बोध-चिन्हे मौजूद आहेत. 























39. अज-जुमर 558 पारा 24 














53. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


6 


नळ 


62. 


63. 


माझ्या ज्या दासांनी आपल्या जीवावर अतिरेक केला आहे, तुम्ही (स.) 
त्यांना सांगा की अल्लाहच्या दयेपासून निराश होऊ नका. निःसंदेह, 
अल्लाह समस्त अपराधांना माफ करतो, खात्रीने तोच माफ करणारा 
आणि दया करणारा आहे. 


. आपल्या पालनकर्त्याकडे परत फिरा आणि त्याच्या आदेशाचे पालन 


करणारे बना. तो दिवस येण्यापूर्वी की, अल्लाहचा अजाब तुमच्यावर 
यावा मग कोणीही तुमच्या मदतीला येऊ शकणार नाही. 

या सर्वोत्तम ग्रंथाला आचरणात आणा जो तुमच्या पालनकर्त्यातर्फे 
तुमच्यावर उतरविला गेला आहे या अगोदर की, अचानक एखादा 
अजाब तुमच्यावर येऊन पडावा, व तुमच्या ध्यानातही न यावे. 

अथवा एखाद्याने मोठ्या दुःखाने ओरडावे की, मी अल्लाह विषयी 
दुर्लक्ष कसे केले की, खऱ्या हकीकतीला थट्टा-मस्करीत टाळले. 

किंवा दुःखाने असे म्हणावे, अल्लाहने मलाही सन्मार्ग दाखविला 
असता तर किती चांगले झाले असते! तर मी देखील आज त्या 
लोकांमध्ये सामील झालो असतो जे सजा यातनेपासून सुरक्षित 
राहिले. 

अथवा अजाब पाहून कोणी असेही म्हणावे, मला पुन्हा एकदा जगात 
परत जाण्याची संधी मिळाली तर किती बरे हाईल! तर मीही सत्कर्मी 
व नेक लोकांचा साथीदार बनून येईन. 

त्याला सांगितले जाईल, नाही खरे तर माझ्या आयती तुझ्याजवळ 
पोहोचल्या होत्या, तू त्यांना खोटे ठरविले आणि आपला मोठेपणा 
मिरवित राहीला आणि इन्कारी बनून जगातून परत आला. 

तुम्ही (स.) कियामतीच्या दिवशी पहाल की, जे अल्लाहच्या संबंधाने 
खोटे बोलले होते, त्यांची तोंडे काळे पडली असतील! काय मग अशा 
घमेंड करणाऱ्यांचे ठिकाण जहन्नम नसेल? 








. त्या दिवशी अल्लाह पापमुक्त लोकांची सुटका करून त्यांना सफलता 





प्रदान करील. आज त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही व त्यांची सर्व 
दुःखे दूर होतील. 

प्रत्येक चीज वस्तूला निर्माण करणारा (बनविणारा) फक्त अल्लाह 
आहे आणि समस्त चीज वस्तूंवर त्याची देखभाल कायम आहे. 
आकाशांच्या व जमीनीच्या चाव्या (कुंज्या) त्याच्याच ताब्यात आहेत. 























39. अज-जुमर 559 पारा 24 














64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 





जे लोक अल्लाहच्या निशाण्यांचा इन्कार करतात, शेवटी तेच लोक 
नेहमीच्या नुकसानात राहतील. 

हे पैगंबर (स.) सांगा की, हे नादान लोकांनो! काय अजूनही तुम्ही 
मला अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांची उपासना करण्यास सांगता? 

निःसंदेह, हे पैगंबर (स.)! तुमच्याकडे व तुमच्यापूर्वी पाठविल्या 
गेलेल्या पैगंबरांकडे हे वही केले गेले होते की, जर तुम्ही 
अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांची उपसना केली तर तुमची कर्मे बरबाद केली 
जातील आणि तुम्हीही त्या लोकांपैकी व्हाल, जे स्वतः आपलेच 
नुकसान करून बसलेत. 

फक्त अल्लाहच्या उपासनेवर अटळ रहा (आणि अल्लाहने तुम्हाला 
दुसऱ्यांच्या उपासनेपासून वाचविले) या उपकारा बद्दल अल्लाहचे 
आभार माना. 

अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांच्या उपासनेपासून जे लोक स्वतःला दूर राखत 
नाही, त्यांनी अल्लाहची कदर जाणली नाही, जशी त्याची कदर केली 
पाहिजे होती. कियामतीच्या दिवशी संपूर्ण धरती त्याच्या मुठीत असेल 
आणि आकाश त्याच्या उजव्या हातात गुंडाळलेले असतील. तो पवित्र 
आणि अतिशय उच्च व श्रेष्ठतम आहे त्या अनेकेश्वर वादापासून जे 
हे लोक करतात. 

आणि ज्या दिवशी सूर (शंख) फूकला जाईल, आकाशांमध्ये व 
जमीनीवर जो कोणी, ज्या ठिकाणी असेल, सर्व बेहोश होतील परंतु 
अल्लाह ज्याला इच्छिल तर गोष्ट निराळी मग जेव्हा सूर दुसऱ्यांदा 
फुंकला जाईल, तेव्हा अचानक सर्वच्या सर्व लोक जिवंत होऊन उभे 
राहतील आणि एकमेकांना मोठ्या आश्चर्याने डोळे फाडून पाहतच 
राहतील. 

आणि धरती आपल्या पालनकर्त्याच्या तेजाने चमकु लागेल व कर्माचा 
हिशोब सर्वांच्यासमोर ठेवला जाईल. मग समस्त पैगंबर व साक्षीदार 
समोर आणले जातील आणि लोकांच्या दरम्यान फेसला सत्याच्या 
आधारावर केला जाईल व कोणावरही जुलूम केला जाणार नाही. 
प्रत्येक जीवाला त्याने केलेल्या कर्मांचा परिपूर्ण मोबदला दिला जाईल 
आणि तो तर चांगल्या प्रकारे जाणतो कोण कसे कर्म करून आला आहे. 
आणि इन्कारी लोकांना टोळ्यांच्या स्वरूपात जहन्नमकडे हाकलून 









































40. अल-मोमिन 560 पारा 24 














7 


1२) 


73. 


74. 


75. 


>> 


नेले जाईल. येथपर्यंत की, जेव्हा जहन्नमच्याजवळ पोहचतील तेव्हा 
तिचे दरवाजे उघडले जातील. त्या वेळी जहन्नमचा रक्षक त्यांना 
विचारील काय तुमच्यापैकी कोणी पैगंबर तुमच्याजवळ आला नव्हता? 
आणि तुम्हाला पालनकर्त्याच्या आयतीं (वचने) वाचून ऐकविणारे आले 
नव्हते, आणि आज तुमच्यावर हा जो दिवस आला या दिवसाची भेट 
होण्याबद्दल तुम्हाला खबरदार केले गेले नव्हते? ते उत्तर देतील, 
होय! परंतु इन्कार करणाऱ्यांवर अजाबचा आदेश खरा सिद्ध झाला. 








.त्यांना सांगितले जाईल, जहन्नमच्या दारांमध्ये प्रवेश करा आणि सदा 


याच्यातच पडून रहा. घमेंड करणाऱ्यांचे हे मोठे वाईट ठिकाण आहे. 
जे लोक आपल्या पालनकर्त्याच्या अवज्ञेपासून, सुरक्षित राहून आले 
असतील, त्यांना जन्नतकडे जमात (समूह) बनवून नेले जाईल. जेव्हा 
तिथे पोहचतील; आणि जन्नतचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडले 
जातील, मग जन्नतचे व्यवस्थापक त्यांचे स्वागत करतांना म्हणतील 
सलाम असो तुमच्यावर, तुम्ही फार चांगले राहिलेत आता या 
जन्नतमध्ये सदा सर्वदा रहा. 

जन्नत निवासी म्हणतील, सर्व प्रशंसा अल्लाहकरीता आहे, ज्याने 
आपले वचन आमच्यासाठी खरे करून दाखविले आणि आम्हाला 
आता या ठिकाणाचे वारस बनविले की, जन्नतमध्ये आम्ही वाटेल तेथे 
राहू शकता. सत्कर्म करणाऱ्यांचा मोबदलाही किती उत्तम आहे! 
आणि तुम्ही पहाल की, फरिश्ते अल्लाहच्या अर्श (राजसत्ता केंद्रा) च्या 
सर्व बाजूंनी आदराने आपल्या पालनकर्त्याचा माहिमा व प्रशंसा वर्णन 
करीत, घेरा बांधून असतील. त्या दिवशी लोकांच्या दरम्यान सत्याच्या 
आधारावर फैसला केला जाईल आणि सगळे हेच सांगतील की, सर्व 
प्रशंसा व महिमा सर्व विश्‍वांचा पालनहार अल्लाहकरीता आहे. 























40. अल-मोमिन 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 85 आयती आणि 9 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हा - मीम. 
. मोठे जबरदस्त ज्ञान राखण्याऱ्या अल्लाहतर्फे हा ग्रंथ अवतरीत केला 


गेला आहे. 

















40. अल-मोमिन 561 पारा 24 














3. अपराधांना माफ करणारा व तौबा (क्षमा याचना) कबूल करणारा, 
सक्त सजा यातना देणारा, भरपूर बक्षीस देणारा, त्याच्याशिवाय 
कोणीही उपासना करण्यास योग्य नाही. सर्वांना त्याच्याचकडे परत 
जायचे आहे. 

4. अल्लाहच्या आयतीबाबत वाद विवाद निर्माण करणे, हे इन्कारी 
लोकांचेच काम आहे. शहरांमध्ये त्यांचा दब दबा पाहून तुम्ही धोक्यात 
पडू नये. 

5. यांच्यापूर्वी नूह (अ.) च्या जमातीने व नंतर बहुतेक जाती-जमातीच्या 
लोकांनी आपल्या पैगंबरांना खोटे ठरविले आणि प्रत्येक जमाती (व्या 
दांभिक लोकांनी) आपल्या पैगंबराला धरून ठार मारण्याचा प्रयत्न 
केला, अकारण खोटे तंटे उभे केले, यासाठी की, सत्याला आपल्या 
जागे वरून डगमगून टाकावे, मग मी त्यांना आपल्या अजाबामध्ये 
धरले, तेव्हा त्यांना माहित झाले की, माझी पकड किती सक्त होती. 

6. अशारीतीने तुमच्या पालनकर्त्याचे कथन खरे सिद्ध झाले की, इन्कारी 
लोकानां जहन्नममध्ये राहायचे आहे. 

7. ते फरिश्ते, ज्यांनी अल्लाहचे अर्श (राजसत्ता केंद्र) उचललेले आहे, 
आणि अर्शच्या जवळपासचे निकटतम फरिश्ते अल्लाह चे गुण-गान 
(प्रशंसा करीत राहतात, अल्लाहवर ईमान राखतात. हे सर्व 
ईमानधारकांसाठी मगिफिरत (माफी) ची दुआ करतात. त्यांची दुआ 
प्रार्थना) ही देखील असते की, हे आमच्या पालनकर्त्या! तुझ्या ज्ञान 
व कूपेने प्रत्येक गोष्टीला आपल्या घेर्‍्यात घेतले आहे तेव्हा तू त्या 
लोकांचे अपराध माफकर ज्यांनी तौबा (मनापासून क्षमा याचना) केली 
व तुझा मार्ग स्वीकारला; त्यांना जहन्नमच्या अजाबपासून मुक्ति दे. 

8. हे आमच्या पालनकर्त्या! त्यांना दाखल कर ॒ त्या सदाबहार 
जन्नतीमध्ये, ज्याचा वायदा तू ईमान वालयांशी केलेला आहे आणि जे 
नेक सदाचारी असतील त्यांचे माता पिता व पत्न्या व संततीपैकी 
त्यांनाही. निःसंदेह, तू मोठा जबरदस्त व हिकमतशाली आहे. 

9. त्यांना यातनेपासून वाचव, आज ज्या कोणाला तू यातनेपासून 
वाचविले, तर त्याच्यावर तुझी कृपा झाली, आणि ही फार मोठी 
सफलता आहे. 

10. निःसंदेह, जे लोक, अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांची उपासना करण्याच्या 






































40. अल-मोमिन 562 पारा 24 

















स्थितीत मरण पावून आले असतील त्यांना हाक देऊन सांगितले 

जाईल की, ज्या प्रकारे आज तुम्हाला स्वतः आपल्या विषयी तिरस्कार 

आहे, त्याहून किती तरी जास्त तिरस्कार अल्लाहला तुमच्याशी होता, 
जेव्हा तुम्हाला जगात ईमान राखण्याचे आवाहन केले जात होते, 
तेव्हा तुम्ही त्याचा स्वीकार करण्यापासून इन्कार करीत होते. 

.ते म्हणतील, हे आमच्या पालनकर्त्या! तू आम्हाला दोन वेळा मरण 

दिले व दोन वेळा जिवंत करून दाखविले, आता आम्ही आपले 

अपराध कबूल करतो. काय आता आमच्यासाठी येथून बाहेर 
पडण्याचा सुटकेचा एखादा मार्ग आहे? 

12. फर्माविले जाईल मुळीच नाही; यासाठी की, जेव्हा एकमेव अल्लाहशी 
दुआ करण्यास सांगितले जात होते तेव्हा तुम्ही विरोध केला होता 
आणि जेव्हा कधी अल्लाहसोबत एखाद्याला सहभागी केले गेले, तेव्हा 
तुम्ही ते कबूल केले. आज तर महाप्रतापी अल्लाह, जो सर्वात महान 
आहे, त्याचाच आदेश चालेल. 

13. तोच आहे जो तुम्हाला आपल्या निशाण्या दाखवितो आणि 
तुमच्याकरीता आकाशातून रोजी उतरवितो, उपदेश फक्त तोच कबूल 
करील जो अल्लाहकडे रूजू होणारा आहे. 

14. तेव्हा तुम्ही खालिस (शुद्ध) श्रद्धेच्या दीन (इस्लाम) धर्मावर राहून 
फक्त अल्लाहशी दुआ करा आणि त्यालाच पुकारत रहा, मग इन्कारी 
लोकांना कितीही वाईट वाटो! 

15. दर्जे बुलंद करणाराही तोच, अर्श (ईशसत्ता केंद्र) चा स्वामीही तोच. 
आपल्या दासांपैकी ज्यावर इच्छिल, वही (आदेश) पाठवितो, यासाठी 
की, अल्लाहच्या भेटीच्या दिवसाचा विचार मनात आणून लोकांना भय 
दाखविले जावे. 

16. त्या दिवशी सर्व जमीनीतून बाहेर पडतील. त्यांची कोणतीही गोष्ट 
अल्लाहपासून लपून राहू शकणार नाही. ऐलान होईल की, आज 
कोणाची राजसत्ता आहे? फक्त एकमेव अल्लाहची, ज्याचा सर्वावर 
जोर चालतो. 

17. त्या दिवशी प्रत्येक जीवाला, त्याने केलेल्या कर्मांचा मोबदला दिला 
जाईल. आज कोणावरही जुलूम अत्याचार होणार नाही. अल्लाह 
हिशेब घेण्यास फार तत्पर आहे. 











न 
कक 






































40. अल-मोमिन 563 पारा 24 














18. 


19. 


209. 


2 


>> 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


आणि लवकरच येणाऱ्या दिवसाबद्दल त्यांना भय दाखवा. जेव्हा दुःखा 
मुळे काळीज (कलेजे) तोंडाशी येत असेल. जुलमी लोकांचा असा 
कोणी मित्र किंवा शिफारस करणारा नसेल, ज्याच्या सांगण्या वरून 
त्यांना मुक्ति दिली जावी. 

तो नजरेच्या चोरीलाही जाणतो व मनात लपलेल्या गुप्त भेदांनाही 
जाणतो. 

अल्लाहचा फेसला आगदी सत्य आहे. अल्लाहच्याशिवाय ज्यांच्याजवळ 
हे दुआ मागतात, त्यांना तर कोणत्याही गोष्टीचा अधिकार नाही. 
निःसंदेह, अल्लाह सर्व काही ऐकणारा आणि सर्व काही पाहणारा आहे. 





. काय त्यांनी जमीनीवर हिंडूण फिरूण नाही पाहिले की, जे यांच्यापूर्वी 


होऊन गेलेत, त्यांचा काय अंत झाला! ते शक्ति सामर्थ्यात यांच्याहून 
फार जास्त होते, आणि जमीनीवर यांच्यापेक्षा जास्त अवशेष सोडून 
गेले आहेत, परंतु त्यांच्या अपराधांमुळे अल्लाहने जेव्हा त्यांना पकडीत 
घेतले, तेव्हा अल्लाहच्या मुकाबल्यात त्यांना वाचविणारा एकही 
मिळाला नाही. 

हे अशासाठी की, त्यांच्याजवळ त्यांचे पैगंबर उघड पुरावे व चिन्हे 
घेऊन आले होते, तरीही त्यांनी सत्याचा इन्कार केला, तेव्हा 
अल्लाहने त्यांना सजा यातनेत धरले. निःसंदेह, अल्लाह मोठा 
सामर्थ्यशाली आहे आणि त्याची पकड अतिशय सक्त आहे. 

आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना आपल्या निशाण्या व स्पष्ट प्रमाणासह 
पैगंबर बनवून पाठविले होते. 

फिरऔन व हामान आणि कारूनकडे आमचा संदेश मूसा (अ.) यांनी 
पोहचविला, तेव्हा हे लोक म्हणू लागले की, हा खोठा जादूगार आहे. 
मूसा (अ.) जेव्हा आमच्यातफे सत्य घेऊन त्यांच्याजवळ आले, तेव्हा हे 
लोक म्हणाले, मूसावर ईमान राखणाऱ्यांच्या पुत्रांची हत्या करा आणि 
त्यांच्या मुलींना जिवंत सोडून द्या परंतु इन्कारी लोकांच्या या 
षडयंत्रालाही आम्ही बेअसर (निष्प्रभ) बनविले. 

मग फिरऔन संतापाने बोलला की, मला सोडून द्या, मी मूसा (अ.) 
ची हत्या करून टाकीन. मूसा (अ.) कडून शक्य असेल तर आपल्या 
जीव वाचविण्यासाठी, माझ्या मुकाबल्यात आपल्या पालनहारला 
पुकारून आणावे. मला भय वाटते की, मूसा (अ.) तुमचा धर्म बदलून 



































40. अल-मोमिन 564 पारा 24 














27. 


28. 


29. 


30. 


3 


ज्ळनौड 


टाकील किंवा देशात फार मोठा तंटा व फसाद पसरविल. 

मूसा (अ.) म्हणाले, मी आश्रय धरला त्या अल्लाहचा, जो माझाही रब 
(पालनहार) आहे, आणि तुमचा देखील रब तोच आहे. हिशोबाच्या 
दिवसावर ज्याचे ईमान नाही अशा प्रत्येक घमेंडीच्या मुकाबल्यात तोच 
आश्रय देण्यास पुरेसा आहे. 

फिरऔनच्या दरबारी लोकांपैकी एक ईमानधारक, ज्याने आपले ईमान 
लपवून ठेवले होते, म्हणाला की, एक मनुष्य फक्त हे म्हणतो की, 
माझा पालनहार अल्लाह आहे, तर काय एवढ्याकरीता तुम्ही त्याला 
ठार मारू इच्छिता? वास्तविक, आपल्या या श्रद्धेबाबत तुमच्या 
पालनकर्त्यातफे, तुमच्यासमोर त्याने प्रमाणही सादर केले. जर तो 
खोटा आहे तर त्याचे खोटेपणाचे संकट त्याच्यावरच येईल, आणि 
जर तो आपल्या कथनात सच्चा आहे तर त्याने सांगितल्या प्रमाणे 
तुमच्यावर (अल्लाहतर्फ)) कोणतीही सजा यातना येऊ शकते. लक्षात 
ठेवा की, अल्लाह अशा कोणत्याही माणसाला सरळ मार्ग दाखवित 
नाही, जो मर्यादा पार करणारा व खोटा असेल. 

हे माझ्या समाजबांधवांनो! आज तुमच्याजवळ हुकूमत आहे, 
सज्यसत्ता आहे, देशात तुमचा जोर व दबदबा पसरलेला आहे, परंतु 
उद्या अल्लाहचा अजाब (प्रकोप) आमच्यावर कोसळला तर कोण 
आमची मदत करू शकेल? फिरऔन बोलला की, या विषयी मला जे 
काही सुचत आहे, तेच मी तुम्हाला समजावित आहे, मी तुम्हास भला 
तोच मार्ग दाखवतो. 

तो ईमानधारक म्हणाला की, हे माझ्या समाज बांधवांनो! मला भय 
वाटते की, मोठ मोठ्या जनसमूहांच्या विनाशा सारखा दिवस 
तुमच्यावर देखील येईल. 














. ज्या प्रमाणे नूह (अ.) यांची जमात व आद आणि समूदवाल्यांची 


दुर्दशा झाली आणि त्यांच्या नंतरही बहुतेक लोक बरबाद झाले. 
वास्तविक अल्लाह आपल्या दासांवर जुलूम अत्याचार करण्याचा इरादा 
राखत नाही. 


32. हे जमातीच्या बांधवानो! मला, तुमच्यावर एक असा दिवस येण्याची 





भिती वाटते, जेव्हा तुम्ही मोठ मोठ्याने ओरडाल व पुकाराल. 


33. तो दिवस असा असेल की, पाठ फिरवून पळाल, परंतु अल्लाहपासून 

















40. अल-मोमिन 565 पारा 24 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


389. 


40. 


41. 





वाचविणारा तुम्हाला कोणीही लाभू शकणार नाही. लक्षात ठेवा की, 
ज्याला अल्लाह सरळ मार्गापासून दूर फेकून देईल तर त्याला 
मार्गावर कोणीही आणू शकत नाही. 

आणि यूसुफ (अ.) देखील तुमच्याजवळ, यापूर्वी स्पष्ट प्रमाणासह 
आले होते, त्यांच्या आवाहनाबद्दलही तुम्ही संशय करीत राहिले. येथ 
पावेतो की, यूसुफ (अ.) यांच्या मृत्यु नंतर तुम्ही हे सांगायला सुरूवात 
केली की, या नंतर आता, अल्लाह कोणताही पैगंबर मुळीच 
पाठविणार नाही. मर्यादा ओलांडून बोलणाऱ्यांना व शंका संशय 
पसरविणाऱ्यांना अल्लाह आपल्या मार्गापासून दूर फेकतो. 
त्यांच्याजवळ कोणतेही प्रमाण किंवा पुरावा नसतो, तरीही अल्लाहच्या 
आयतींमध्ये वाद विवाद निर्माण करतात. अल्लाहच्याजवळ आणि 
ईमानधारकांच्याजवळ त्यांची ही हरकत मोठ्या नाराजीची सबब आहे. 
आपला मोठेपणा दाखविणारे व जबरदस्ती दबाव टाकणाऱ्यांच्या 
मनावर अल्लाह मोहर लावतो. 

फिरओऔन म्हणाला, हे हामान! माझ्यासाठी एक मोठी उंच इमारत 
तयार करा, यासाठी की, मी अगदी वरपर्यंत पोहचून पाहू शकावे. 
आकाशांच्या मार्गावर जाऊ इच्छितो, यासाठी की, मूसा (अ.) यांच्या 
माबूद (उपास्या) ला डोकावून (झुकून) पहावे. मी तर त्याला खोटा 
समजतो, फिरऔनची ही वाईट हरकत त्याच्या स्वतःच्या नजरेत फार 
चांगली दिसत होती, ज्यामुळे उचित मार्गापासून त्याला रोखले गेले 
आणि फिरऔनची सर्व योजना परिणामहीन व व्यर्थ ठरली. 

आणि तो ईमानधारक म्हणू लागला हे माझ्या समाजबांधवानो! माझे 
म्हणणे मान्य करा. मी तुम्हाला भलाईचा मार्ग दाखवित आहे. 

हे माझ्या जमातीच्या लोकांनो! या जगाचे जीवन फक्त काही 
दिवसांची सामुग्री आहे आणि आखिरतची काळजी घेत रहा. तेथील 
घर नेहमी राहण्याचे ठिकाण आहे. 

जो कोणी वाईट कर्म करील तर त्याची तशीच सजा भोगेल आणि 
जो सत्कर्म करून या जगातून गेला, मग तो पुरूष असो किवा स्त्री 
परंतु ईमानधारक असेल तर असे नेक सदाचारी लोक जन्नतमध्ये 
दाखल होतील, तिथे त्यांना अमर्याद आजिविका लाभत राहील. 

हे माझ्या लोकांनो! तुम्हाला झाले तरी काय मी तुम्हाला मुक्ति (मार्ग) 









































40. अल-मोमिन 566 पारा 24 














कडे बोलावित आहे, आणि तुम्ही मला आगीत जाण्याचे आमंत्रण देत 
आहात. 

42. तुम्ही मला सांगत आहात की, मी अल्लाहचा इन्कारी व्हावे व 
त्यासोबत अशांना सहभागी करावे ज्यांना मी जाणतही नाही. 
वास्तविक मी तुम्हाला सर्वसामर्थ्यवान, अतिशय क्षमाशील अल्लाहकडे 
बोलावित आहे. 

43. निःसंदेह, तुम्ही मला एक चुकीच्या गोष्टीचे आमंत्रण देत आहात जे 
लोक व परलोक दोन्ही ठिकाणी विनाशाचे आमंत्रण आहे. वास्तवीक 
माझे म्हणणे असे आहे की, आम्हा सर्वांना अल्लाहकडे परत जायचे 
आहे आणि जे लोक मर्यादेच्या पुढे जाऊन बोलतात, ते आगीत 
जाणारे आहेत. 

44. माझ्या बोलण्याची तुम्हाला फार लवकर आठवण येईल, तेव्हा फार 
पश्चाताप कराल, मी तर आपला मामला अल्लाहच्या सुपूर्द करतो. 
निःसंदेह अल्लाह आपल्या दासांना पाहत आहे. 

45. अल्लाहने त्या ईमानधारकाला त्यांच्या डाव पेचापासून वाचविले आणि 
अल्लाहच्या भयंकर प्रकोपाने फिरऔनच्या लोकांवर जबरदस्त घेरा 
टाकला. 

46. मेल्या नंतरही त्यांना सकाळ संध्याकाळ आगी पुढे आणले जाते, 
आणि ज्या दिवशी कियामत कायम होईल; आदेश दिला जाईल की, 
फिरऔन व त्यांच्या साथीदारांना सक्‍त सजा यातनेत टाका. 

47. ते दृश्य मोठे भयानक असेल, जेव्हा आगीत पडल्या नंतर हे लोक 
आपसात भांडत असतील, तेव्हा दबावा खाली आलेले कमजोर लोक 
आपल्या मोठ्यांना सांगतील की, आम्ही तर तुमच्या सांगण्यानुसार 
चालत होतो, मग काय तुम्ही आमच्यावरून या आगीचा प्रकोप थोडा 
तरी कमी करू शकाल? 

48. मोठे लोक म्हणतील की, आम्हा सर्वांनाच या जहन्नममध्ये पडून राहायचे 
आहे की, अल्लाहने आपल्या दासांच्या दरम्यान फेसला करून टाकला. 

49. जहन्नमी लोक, जहन्नमच्या रक्षकाला म्हणतील की, आपल्या 
पालनकर्त्याजवळ दुआ करा की, कोणा एका दिवसाकरीता तरी 
आमच्या वरील अजाब हलका करावा. 

50. जहन्नमचे अधिकारी उत्तर देतील की, काय तुमचे पैगंबर तुमच्याजवळ 


















































40. अल-मोमिन 567 पारा 24 














5 


जळ 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


या अजाबाची चेतावणी देण्यासाठी आले नव्हते? म्हणतील होय, का 
नाही? ते तर आम्हाला वारंवार ताकीद करीत राहिले. त्यावर 
जहन्नमचे अधिकारी म्हणतील, मग तर आता बोलणेच संपले! तुम्ही 
स्वतःच दुआ करा आणि काफिर (इन्कारी) लोकांची दुआ निश्‍चितच 
व्यर्थ आणि निष्फळ आहे. 








.या जगाच्या जीवनात आम्ही आपल्या पैगंबरांची व ईमानधारकांची 


मदत केली आणि आखिरतमध्ये जेव्हा गवाही देणाऱ्यांना उभे केले 
जाईल (तर त्या दिवशीही आम्ही त्यांना मदत करून सफल बनवू) 
ज्या दिवशी अत्याचारी लोकांना त्यांचा हिला बहाणा काहीच उपयोगी 
पडणार नाही. त्यांच्यावर धिःक्काराचा मारा होत राहील आणि 
अतिशय वाईट सजा यातनेच्या घरात त्यांना पडून राहायचे आहे. 
आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना मार्गदर्शन केले होते व बनी इस्राईलला 
ग्रंथाचे वारसदार बनविणारेही आम्हीच होतो. 

हा ग्रंथ, बुद्धिचा योग्य वापर करणाऱ्यांकरीता मार्गदर्शन व उपदेश 
होता. 

अल्लाहचा वायदा अगदी खरा ठरेल, सबुरीने अटळ रहा, अपराधाची 
माफी मागत रहा आणि सकाळ संध्याकाळ आपल्या पालनकर्त्याचा 
गुण गौरव त्याच्या पवित्रतेसह करीत रहा. 

जे लोक कोणताही पुरावा नसतांना अल्लाहच्या आयतींबाबत विवाद 
उभे करतात, त्यांच्या मनात घमेंड आहे, परंतु या मोठेपणास ते 
कधीही पोहचू शकणार नाहीत. अशा लोकांच्या शरारतीपासून आपला 
बचाव करण्यासाठी तुम्ही अल्लाहचा आश्रय प्राप्त करा. निःसंदेह तोच 
सर्व काही ऐकणारा आणि सर्व काही पाहणारा आहे. 

आकाशांना व जमीनीला निर्माण करणे, मानवांना निर्माण करण्यापेक्षा 
किती तरी जास्त मोठे काम आहे. परंतु बहुतेक लोक, ही गोष्ट 
देखील जाणत नाहीत. 

आंधळा व पाहणारा, दोन्ही समान असू शकत नाहीत, याच प्रमाणे 
ईमान राखून सत्कर्म केलेले लोक आणि दुष्ट दुराचारी लोक, दोन्ही 
समान असू शकत नाही. तुम्ही फारच थोडे ध्यानी घेता. 

कियामत आल्याशिवाय राहणार नाही, यात मुळीच शंका नाही; परंतु 
बहुतेक लोक अशा विना संशयाच्या खबरीवरही विश्‍वास ठेवत नाही. 



































40. अल-मोमिन 568 पारा 24 














60. 


न्न 


6 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


तुमच्या पालनकर्त्याने सांगितले की, फक्त माझ्याजवळ दुआ करा, मी 
तुमची दुआ कबूल करीन. जे लोक घमेंड करून माझ्या उपासनेला 
महत्व देत नाहीत, ते फार लवकर जहन्नममध्ये अपमानित होऊन 
दाखल होतील. 








. अल्लाहने तुमच्याकरीता रात्र बनविली, यासाठी की, तुम्ही तिच्याद्वारे 


सुख व आराम प्राप्त करू शकावे आणि दिवस अशासाठी बनविला 
की, तुम्हाला चांगल्या प्रकारे दिसून यावे. खात्रीने अल्लाह, लोकांवर 
मोठी कृपा करणारा आहे. परंतु बहुतेक लोक आभार मानत नाहीत. 
हाच अल्लाह तुम्हा सर्वांचा रब (पालनहार) आहे, जो प्रत्येक चीज 
वस्तूला निर्माण करणारा आहे. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणीही 
उपासनेस पात्र नाही. मग तुम्ही उलट पावलांनी कोठे फिरत जात 
आहात? 

उलट केवळ तेच लोक चालत होते, जे अल्लाहच्या निशाणयांचा 
इनकार करीत होते. 

तोच अल्लाह आहे, ज्याने जमीनीवर तुम्हाला स्थीर-स्थावर केले व 
आकाशाला छत बनविले, आणि तुमचे चेहरे बनविले, व किती चांगले 
चांगले चेहरे बनविले. तुमच्या खाण्याकरीता पवित्र शुद्ध वस्तू प्रदान 
केल्या. हाच अल्लाह तुमचा पालनहार आहे. तेव्हा, किती बरकतवाला 
(समृद्धशाली) आहे तो अल्लाह जो समस्त विश्‍वांचा पालनहार आहे. 
तोच चिरसजीव (सदैव जिवंत राहणारा) आहे, त्याच्याशिवाय कोणीही 
बंदगी करण्यास योग्य नाही, तेव्हा नितांत श्रद्धेसह त्यालाच पुकारा. 
सर्व प्रशंसा अल्लाहकरीता आहे जो समस्त सृष्टीचा पालनहार आहे. 
हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना सांगा, मला त्या सर्वांची उपासना 
करण्यास मनाई केली गेली आहे ज्यांच्याजवळ तुम्ही अल्लाहशिवाय, 
दुआ मागतात वास्तविक माझ्याजवळ तर माझ्या पालनकर्त्यातफे 
स्पष्ट पुरावे येऊन पोहचले आहेत; आणि मला हा आदेश दिला गेला 
आहे की, मी सर्व सृष्टीच्या पालनकर्त्याचा आज्ञाधारक दास व्हावे. 
तोच आहे, जो तुम्हाला मातीपासून निर्माण करतो मग त्याला 
टपकणारा थेंब बनवितो मग त्याचे जमलेल्या रक्‍तात रूपांतर करतो 
मग तुम्हाला मूल बनवून बाहेर काढतो, त्या नंतर तुम्ही आपल्या 
तरूण वया पर्यंत पोहचविले जाता, मग फार म्हातारे होऊन जाता, 
































40. अल-मोमिन 569 पारा 24 














68. 


69. 


70. 


7 


ट्के 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


आणि तुमच्यापैकी काही तर आपली वेळ झाल्यावर जवानी किंवा 
म्हातारपणा पूर्वीच मरण पावतात, व बाकीचे बहुतेक जण आपल्या 
निर्धारीत वेळे पर्यंत बरोबर पोहचतात या अवस्थाना ध्यानात घेऊन 
बुद्धिचा वापर करा. 

तोच आहे, जो तुम्हाला जीवन आणि मृत्यु देतो, आणि जेव्हा एखादा 
आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतो, तेव्हा त्याचे एवढेच बोलणे पुरेसे 
आहे की होऊन जा मग ते कार्य निश्‍चित घडून येते. 

तुम्हीही जरा पहा त्यांची दशा, जे अल्लाहच्या आयतींबाबत विवाद 
उभे करतात, हे कोठे उलट फिरत जात आहेत? 

जे आमच्या ग्रंथाला आणि जे काही आम्ही आपल्या पैगंबरासह 
पाठविले आहे, त्याला खोटे ठरवितात, त्यांना आपला परिणाम 
लवकरच माहित पडेल. 











. जेव्हा त्यांच्या गळयांमध्ये फंदा टाकून, साखळीमध्ये बांधून ओढत नेले 


जाईल. 

उकळत्या पाण्यात त्यांना टाकून पुन्हा भडकत्या आगीत फेकून दिले 
जाईल. 

मग त्यांना विचारलेही जाईल की, ज्यांना तुम्ही अल्लाहचे सहभागी 
ठरवित होते ते कोठे गेले? 

अल्लाहच्याशिवाय तुमचे जे हिमायती (समर्थक) होते, त्यांना आता 
बोलवा, यावर त्यांचे एकच उत्तर राहील की, आम्ही त्यांना हरवून 
बसलो, परंतु याच्यापूर्वी आम्ही कोणत्याही वस्तूचा धावा करत नव्हतो. 
अशाप्रकारे अल्लाह, इन्कार करणाऱ्यांना मार्गभ्रष्ट करत असतो. 

हे सर्व अशासाठी झाले की, तुम्ही जमीनीवर (नाहक) अकारण आनंद 
साजरा करीत होते आणि तुम्ही फार शेखी (गर्व) दाखवू लागले होते. 
जहन्नमच्या दरवाजांमध्ये आता नेहमीकरीता दाखल झालेले आहात, 
आपला मोठेपणा दाखवणाऱ्यांचे किती वाईट ठिकाण आहे. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही सबुरी राखा. अल्लाहचा वायदा निश्‍चित खरा 
आहे. अजाबचा जो वायदा आम्ही त्यांच्याशी करीत आहोत, त्यापैकी 
काही तुम्हाला दाखवून द्यावा, किंवा तुम्हाला मृत्यु द्यावा, कोणत्याही 
स्थितीत या सर्वांना आमच्याकडे परत यायचे आहे. 











78. तुमच्यापूर्वी आम्ही अनेक पैगंबर पाठविले आहेत, त्यातले काही ते आहेत, 

















40. अल-मोमिन 570 पारा 24 














79. 


80. 


8 


ळी 


82. 


83. 


84. 


85. 





ज्यांचा अहवाल आम्ही तुम्हाला सागिंतला आणि बहुतेक पैगंबर असे 
आहेत, ज्यांचा वृत्तांत सांगितला नाही आणि हे कोणत्याही पैगंबराच्या 
अखत्यारात नव्हते की, अल्लाहच्या आदेश किंवा अनुमति विना 
एखादी निशाणी दाखवू शकतो, मग अल्लाहचा आदेश येताच 
सत्याच्या आधारावर फैसला केला गेला आणि असत्यावर जोर देणारे 
पूर्णपणे नुकसानात राहिले. 

अल्लाहने तुमच्यासाठी चार पायांची जनावरे बनविली, यासाठी की, 
तुम्ही काहींना स्वारी म्हणून वापरू शकावे आणि काही तुमच्या 
भोजनासाठी उपयोगी पडावेत. 

तुमच्यासाठी त्यांच्यात अनेक फायदे आहेत आणि तुम्ही आपल्या 
मनात असलेली गरज व इच्छा पूर्ण करू शकावी, चार पायाच्या 
जनावरांवर व नौकावर स्वारही होता. 





.तो तुम्हाला एकापेक्षा एक निशाण्या दाखवितो, आता तुम्ही 





अल्लाहच्या कोण कोणत्या आयतींचा इनकार करणार? 

तर काय त्यांनी जमीनीवर हिंडून फिरून पाहिले नाही की, जे लोक 
यांच्यापूर्वी होऊन गेले आहेत, त्यांचा काय परिणाम झाला, वास्तविक 
ते लोक संख्येने यांच्यापेक्षा जास्त होते आणि शक्ति सामर्थ्यात व 
मागे जमीनीवर सोडलेल्या निशाण्यातही जास्त होते. परंतु त्यांनी 
केलेली कर्मे त्यांच्या काहीच उपयोगी पडली नाहीत. 

जेव्हा जेव्हा त्यांच्याजवळ, त्यांना समजाविण्याकरीता स्पष्ट प्रमाणासह 
पैगंबर येत राहिले, तेव्हा ते लोक पैगंबरांच्या तुलनेत आपल्या 
ज्ञानावर फार घमेंड करीत होते आणि ज्या भयंकर परिणामाला त्यांनी 
थट्टा-विनोद समजून टाळले होते, त्यानेच त्यांना घेरले. 

जेव्हा आमचा अजाब आपल्यावर कोसळताना पाहिला, तेव्हा ते 
शुध्दीवर आले आणि म्हणाले की, आम्ही एकमेव अल्लाहवर ईमान 
राखतो आणि आजपर्यंत, अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांची जी भक्ति 
उपासना करीत होतो, त्याचा इन्कार करीत आहोत. 

परंतु जेव्हा आमचा अजाब आपल्या डोळयांनी पाहून घेतला, तेव्हा 
मात्र त्यांना ईमान राखण्याचा काही लाभ झाला नाही आणि याच्या 
अगोदरही, अल्लाहच्या आपल्या दासांबाबत हाच नियम चालत 
राहिला आहे, अशा प्रसंगी इन्कारी लोक नेहमी नुकसानात राहिले. 























41. हा मीम अस-सजदा 571 पारा 24 














41.हा मीम अस-सजदा 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 54 आयती आणि 6 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हा - मीम. 


. हा ग्रंथ मोठ्या मेहेरबान व अतिशय दया करणाऱ्या (अल्लाह) तफे 


उतरविला गेला आहे. 


. ज्ञान प्राप्त करणाऱ्या लोकांकरीता अरबी भाषेत कुरआन एक उत्कृष्ट 





ग्रंथ, ज्याची प्रत्येक आयत विस्तारपूर्वक वर्णन केली गेली आहे. 
शुभ समाचार देणारा व भय दाखविणारा; तरीही बहुतेक लोकांनी 
तोंड फिरविले की, ते ऐकत नाही. 








. आणि म्हणाले की, ज्या गोष्टीकडे तुम्ही आम्हाला बोलावित आहात, 


आमच्या मनात तिच्यासाठी जागा नाही आणि आम्ही आपले कानही 
बंद करून घेतले. तुमच्या व आमच्या दरम्यान आड पडदा झाला. 
आमच्या ध्यानात काही येत नाही; तेव्हा तुम्ही आपले काम करा, 
आम्हीही आपले काम जारी ठेवू. 





. हे पैगंबर (स.) तुम्ही सांगा, मी देखील तुमच्या सारखा माणूस आहे. 


माझ्याकडे वही (अवतरण) येऊन पोहचले आहे की, तुमच्या उपास्य 
फक्त एकमेव उपास्य (अल्लाह) आहे. त्याच्याचकडे आता सरळ 
चला, आणि त्याच्याचजवळ आपल्या अपराधांची माफी मागा नाही तर 
शिर्क (अल्लाहशिवाय दुसऱ्यांची उपासना) करणाऱ्यांचा मोठा सर्वनाश 
होईल. 


7. जे जकात देत नाहीत व आखिरतचा इन्कार करतात. 
8. निःसंदेह, ज्या लोकांनी ईमान स्वीकारले व सत्कर्म केले, त्यांच्यासाठी 


। 


ल 





असा मोबदला आहे जो कधीही संपणार नाही. 


. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा की, काय तुम्ही त्याचा इन्कार 





करता ज्याने फक्त दोन दिवसात धरती निर्माण केली, परंतु तुम्ही 
दुसर्‍यांना त्याच्या बरोबरीचा ठरविता, खरे पाहता समस्त विश्‍्वांचा 
पालनहार तर केवळ तोच आहे. 


. आणि त्यानेच जमीनीवर पर्वतांना धरून ठेवले व जमीनीत खूप 


बरकत (समृद्धी) ठेवली. आणि मोज मापद्वारे अनुमान कायम करून 

















41. हा मीम अस-सजदा 572 पारा 24 














। 


ळं 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


जमीनीत अन्न धान्य निर्माण करण्याची क्षमता निर्माण कली. हे सर्व 
चार दिवसात केले, बरोबर आहे प्रश्‍न विचारणाऱ्यांकरीता. 


. यापूर्वी आकाश धूरा सारखे होते. तुमच्या उपयोगी पडावे असे 





बनविण्यासाठी अल्लाहने त्याच्याकडे लक्ष दिले. तेव्हा अल्लाहने 
आकाश व जमीनीला फर्माविले की, जी सेवा तुम्हाला करायची आहे, 
त्यासाठी आनंदाने किंवा लाचारी ने हजर व्हा. दोघेही म्हणाले, आम्ही 
अगदी आनंदाने हजर आहोत. 

मग दोन दिवसात सात आकाश बनविलेत. आपल्या आदेशानुसार 
कार्य चालविण्याकरीता प्रत्येक आकाशात वही पाठविली आणि या 
जगाच्या आकाशाला आम्ही दिव्यांनी सुशोभित केले; व सुरक्षेचा पूर्ण 
बंदोबस्त केला. हे अनुमान आहे त्या जबरदस्त ज्ञान राखणार्‍्याचे. 
आता हे लोकही तुमचे म्हणणे टाळत असतील तर हे पैगंबर (स.) 
त्यांना सांगा की, मी तुम्हाला महाभयंकर प्रकोपाचे भय दाखवितो, 
जसा वीजेचा कडकडाट व चित्कार (चिंघाड) आद व समूदवर 
कोसळला होता. 

जेव्हा त्यांच्यासमोर व त्यांच्या नंतरही पैगंबर येत राहिले, या 
आवाहनासह की, अल्लाहच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाची बंदगी व 
उपासना करू नका, तेव्हा उत्तर सर्वाचे एक समान होते की, 
अल्लाहने जर आमच्याकडे पैगंबर पाठवायचे इच्छिले असते तर त्याने 
फरिश्त्यांना उतरविले असते. तेव्हा आम्ही तर त्या गोष्टीचा इन्कार 
करतो, ज्यासह तुम्हाला पाठविले गेले आहे. 

आद जनसमूहाचे लोक धरतीवर नाहक आपला मोठेपणा दाखवू 
लागले त्यांनी असेही म्हटले की, आमच्यापेक्षा अधिक शक्तीशाली 
कोण आहे? काय त्यांना दिसून आले नाही की, ज्या अल्लाहने त्यांना 
निर्माण केले आहे, तो तर त्यांच्याहून अधिक शक्तिशाली आहे आणि 
हे लोक आमच्या निशाण्यांच्या विरोधात विवाद उभे करीत राहिले. 
मग आम्ही त्यांच्यावर एक वेगवान तुफान अशा दिवसात पाठविले, जे 
त्यांच्याकरीता अशुभ होते; यासाठी की, त्यांना आम्ही या जगाच्या 
जीवनात अपमानदायक सजा चाखवावी आणि आखिरतचा अजाब तर 
आणखी जास्त आपमानदायक असेल, जेव्हा कोणीही त्यांच्या मदतीला 
येऊ शकणार नाही. 






































41. हा मीम अस-सजदा 573 पारा 24 














17. 


18. 


19. 


20. 


2 


काळ 


22. 


23. 


24. 


25. 





आणि समूद जनसमूहाच्या लोकांनाही आम्ही सत्य मार्ग दाखविला 
होता, परंतु त्यांनीही सरळ मार्गाच्या तुलनेत आंधळेपणाची मार्गभ्रष्टता 
पसंत केली, तेव्हा त्यांनाही एका भयंकर चित्काराने धरले. ही 
अपमानाची सजा त्यांनी आपल्याच हातांनी कमाविली होती. 

आणि ज्यांनी ईमान कबूल केले व जे आमचे भय राखत होते, आम्ही 
फक्त अशाच लोकांना मुक्ति दिली. 

आणि ज्या दिवशी अल्लाहचे शत्रू भयंकर आगीकडे घेरून आणले 
जातील, तिथे सर्वांना रोखून धरले जाईल. 

येथ पर्यंत की, जेव्हा ते सर्व आगीसमोर आणले जातील तेव्हा त्यांचे 
कान, त्यांचे डोळे व त्यांची त्वचाही त्यांच्या विरूद्ध गवाही देतील की, 
ते कस कसे कर्म करीत होते. 











.मग ते लोक आपल्या शरीरावरील चामडीला म्हणतील तुम्हाला झाले 


तरी काय की, तुम्ही आमच्या विरूद्ध गवाही देऊन टाकली. त्यावर 
उत्तर देतांना त्वचा बोलू लागतील की, आम्हाला त्या अल्लाहने 
बोलण्याची कुवत प्रदान केली, जो प्रत्येक वस्तूला बोलण्याचे सामर्थ्य 
प्रदान करतो. त्यानेच तुम्हाला पहिल्यांदा निर्माण केले होते आणि 
आता तुम्ही त्याच्याच दरबारात परतविले गेले आहात. 

तुम्ही आपले पाप (वाईट कर्म) करते वेळी, असे करू शकत नव्हते 
की, आपले कान, डोळे व त्वचापासून आपले कृत्य लपवू शकले 
असते, परंतु तुम्ही जास्त करून या भ्रमात राहिले की, ते बरेच काही, 
जे तुम्ही करीत राहिले, ते अल्लाहला माहित नाही. 

आणि आपल्या पालनकर्त्या विषयीच्या तुमच्या याच कल्पनेने तुम्हाला 
विनाश ग्रस्त केले, आता सर्व बाजूंनी तुम्ही तोट्यात पडले आहात. 
आता जर धीर संयम राखतील तरीही त्यांचे ठिकाण आग आहे आणि 
माफी मागून सुटका प्राप्त करू इच्छितील, तर त्यांना माफीही दिली 
जाणार नाही. 

आम्ही या जगात, त्यांच्या पुढे मागे असे चापलूसी करणारे साथीदार 
पाहिले, जे त्यांच्या दुराचाराच्या वातावरणाला सुशोभित करून त्यांची 
खूप प्रशंसा करीत होते. आणि आज तर त्या सर्वावर आमचे फर्मान 
जारी झाले की, त्यांच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या मानव-जिन्नाच्या टोळीसह, 
यांनाही जबरदस्त नुकसान उचलणाऱ्यामध्ये सामील केले जावे. 












































41. हा मीम अस-सजदा 574 पारा 24 














26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


काळ 


3 
3 


९० !२) 


34. 


35. 


इन्कारी लोक म्हणाले, हे कुरआन ऐकू नका आणि जेव्हा याचे पठण 
केले जाईल तेव्हा खूप गोंधळ गडबड करा, यासाठी की, तुमचा 
दबदबा कायम राहावा. 

अशा इन्कारी लोकांना आम्ही फार भयंकर सजा यातना चाखवू आणि 
त्यांच्या वाईट कर्माची त्यांना भरपूर सजा दिली जाईल. 

अल्लाहच्या शत्रूंची सजा भयंकर आग आहे, त्यांचे कायमस्वरूपी 
राहण्याचे ठिकाण, आमच्या आयतींच्या इनकार करणाऱ्यांची हीच 
सजा होती. 

आणि इन्कारी लोक म्हणतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! जिन्न व 
मानव यांच्यातले ते लोक ज्यांनी आम्हाला मार्गभ्रष्ट केले, आम्हाला 
दाखव की, आम्ही त्यांना आपल्या पाया खाली चेंगरून टाकावे, 
यासाठी की, ते फार फार अपमानित व्हावेत. 

निःसंदेह, जे लोक असे म्हणाले होते की, आमचा पालनहार प्रभू 
केवळ अल्लाह आहे, व आपल्या या वचनावर ते चांगले प्रकारे कायम 
राहिले, त्यांच्यावर फरिश्ते उतरतील व म्हणतील की, तुम्ही काहीच 
भिऊ नका व दुःखही करू नका, परंतु शुभ समाचार ऐका त्या 
जन्नतचा, जिचा तुमच्याशी वायदा केला जात होता. 








. जगाच्या जीवनातही आम्ही तुमचे संगी साथी होतो आणि आखिरतमध्येही 





तुमच्या सोबत राहू व जन्नतमध्ये तुमच्याकरीता, मनाला इच्छा होईल 
ती प्रत्येक वस्तू मौजूद आहे आणि जी नेमत (कूपा-देणगी) तुम्ही 
मागाल, ती तुम्हाला दिली जाईल. 


. माफ करणाऱ्या मेहेरबान (अल्लाह) च्यातर्फे खूप पाहुणचार होईल. 
. त्या माणसापेक्षा उत्तम कथन कोणाचे असेल, ज्याने लोकांना 


अल्लाहकडे बोलाविले आणि स्वतःही सत्कर्म करीत राहिला व 
म्हणाला की, खात्रीने मी मुस्लिम लोकांपैकी आहे. 

आणि सत्कर्म व दुष्कर्म दोन्ही कधीही समान होऊ शकत नाही. 
कोणी दुराचार करील तर त्याला भलेपणाने टाळून द्या, मग याचा 
परिणाम हा निघेल की, तुमच्या व ज्याच्या दरम्यान दुश्मनी असेल, 
तिचे गाढ मैत्रीत रूपांतर होईल. 

आणि ही उच्च श्रेणी तर त्याच लोकांना लाभते जे धीर संयम 
राखणारे आहेत आणि हा गुण फक्त त्या लोकांच्या हिश्श्यात येतो, 




















41. हा मीम अस-सजदा 575 पारा 24 














जे मोठे नशीबवान आहेत. 

36. आणि जर तुम्हाला कधी सैतानातर्फे मनात चलबिचल होण्याची भिती 
असेल तर अल्लाहचे शरण मागा, निःसंदेह तोच सर्व काही ऐकणारा 
व सर्व काही जाणणारा आहे. 

37. रात्र आणि दिवस, सूर्य आणि च्रंद, या सर्व त्याच्या निशाण्या आहेत, 
तुम्ही ना सूर्याला सजदा करावा आणि ना चंद्राला, खरे तर केवळ 
एकमेव अल्लाहलाच सजदा करावा, ज्याने यांना निर्माण केले. जर 
तुम्ही एक अल्लाहची बंदगी व उपासना करणारे असाल तर 
अल्लाहशिवाय दुसऱ्या उपास्यांना सजदा करण्यापासून तुम्ही दूरच 
राहिले पाहिजे. 

38. तरीही हे लोक आपला मोठेपणा सोडत नसतील, तर त्यामुळे आमचे 
काय बिघडेल? खरे पाहता, तुमच्या पालनकर्त्याच्या ठिकाणी ज्यांना 
निकटता प्राप्त आहे, ते रात्र आणि दिवस अल्लाहची पवित्रता वर्णन 
करण्यात मग्न आहेत व अल्लाहची उपासना करण्यात त्यांना थोडा 
देखील क्षीण किंवा थकवा येत नाही. (सजदा नं : 11) 

39. आणि ही त्याच्याच निशाण्यांपैकी एक निशाणी आहे की, तुम्ही 
जमीनीला उजाड खुष्क पडलेली पाहता, जी दबावामुळे शोभाहीन 
झालेली आहे, मग जेव्हा आम्ही तिच्यावर पाण्याचा वर्षाव करतो तेव्हा 
तिच्यात चेतना येऊ लागते व ती हिरवी टवटवीत होते. निःसंदेह 
ज्याने हिला जिवंत केले, तोच मृतांना जिवंत करून दाखविल. 
निश्‍चितपणे तो सर्व काही करण्याची ताकद राखतो. 

40. जे लोक आमच्या आयतींमध्ये वाकडेपणा शोधातात, ते आमच्या 
नजरेपासून लपू शकत नाही. काय तो मनुष्य, जो आगीत फेकला 
गेला, तो चांगला आहे किंवा तो, जो कियामतीच्या दिवशी सुख 
शांतीपूर्वक आला. लोक हो! तुमच्या मनाला येईल तसे कर्म करा 
त्याचा परिणाम तुमच्यासमोर अवश्य येईल, जे काही तुम्ही करता 
अल्लाह ते पाहत आहे. 

. जेव्हा बोध-पत्र त्यांच्याजवळ येऊन पोहचले, तरीही ज्या लोकांनी 

याचा इन्कार केला, त्यांनी चांगले ध्यानात घ्यावे की, हा (कुरआन) 

प्रतिष्ठापूर्ण व प्रभावशाली ग्रंथ आहे. 

42. ज्याच्या पुढून व मागून एखादी चुकीची गोष्ट येऊच शकत नाही. हा 

















थै 


नळ 




















41. हा मीम अस-सजदा 576 पारा 25 

















ग्रंथ अवतरीत केला गेला आहे, त्याच्यातफे जो तत्त्वदर्शी व अतिशय 
प्रशंसा पात्र आहे. 

43. हे पैगंबर (स.)! तुम्हालाही तेच सांगितले जात आहे, जे तुमच्या 
पूर्वीच्या पैगंबरांना सांगितले जात होते. निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता 
रब अतिशय माफ करणारा आहे. आणि त्याची पकड देखील मोठी 
सक्त व दुःखदायक आहे. 

44. जर आम्ही हे कुरआन अरबीशिवाय दुसऱ्या भाषेत पाठविले असते, 
तेव्हा हे ओरडले असते की, आता आम्ही काय समजावे? याच्या 
आयतींना सविस्तरपणे स्पष्ट करून का सांगितले गेले नाही? हे 
काय, कुरआन अरबी ऐवजी दुसऱ्या भाषेत आणि पैगंबर आरबी? 
तुम्ही (स.) त्यांना सांगा हा कुरआन, ईमानधारकांकरीता सन्मार्ग आहे 
आणि आजारीपणात रोग मुक्ति आहे. तरीही जो लोक ईमान 
राखणार नाहीत, तर समजून घ्या की, त्यांचे कान बंद (बधीर) झाले 
आहेत आणि त्यांच्या डोळयांवर आंधळेपणाचा पडदा पडला आहे. 
त्यांचे उदाहारण आता असे झाले आहे, जणू एखाद्याला फार दूर 
अंतरावरून हाक मारली जात असावी. 

45. आणि मूसा (अ.) यांना आम्ही ग्रंथ प्रदान केला होता, त्यातही मत 
भेद केला गेला. जर एक फर्मान तुमच्या पालनकर्त्यातफे अगोदर 
जारी झाले नसते तर अशा लोकांच्या विनाशाचा ताबडतोब फैसला 
जारी केला गेला असता आणि आता तर यांना या बाबत अशी शंका 
पडली आहे, जी त्यांना चैन पडू देत नाही. 

46. जो कोणी सत्कर्म करतो तर आपल्याच भल्याकरीता आणि जो वाईट 
कर्म करण्यास अडून बसला तर त्याचे संकट त्याच्याच डोक्यावर 
आहे आणि तुमचा पालनहार आपल्या दासांवर जुलूम अत्याचार 
करणारा नाही. 

47. 

जाऊ . एखादे फळ आपल्या आवरणातून मधून 

यावे किंवा एखादी मादी गर्भवती असो अथवा एखाद्या मादीने आपला 
गर्भ बाहेर टाकला असो, हे सर्व काही अल्लाहला माहित आहे. आणि 
ज्या दिवशी अल्लाह त्यांना पुकारून सांगेल की, माझे सहभागी कोठे 
आहेत, मुश्रिक (बहुदेववादी) लोक उत्तर देतील की, आम्ही आपणास 






































41. हा मीम अस-सजदा छ्रा पारा 25 














48. 


49. 


50. 


5 


वड त 


52. 


53. 


54. 


विनंतीपूर्वक सांगतो की, आता याचा दावेदार आमच्यापैकी कोणीच 
राहिला नाही. 

याच्यापूर्वी, अल्लाहशिवाय ज्यांना हे लोक पुकारत होते. ते सर्व गायब 
झाले असतील; आणि मुश्रिक समजून घेतील की, त्यांच्यासाठी आता 
पळून जाण्याची संधी राहिली नाही. 

मनुष्य आपल्या भलाईची दुआ करण्यापासून थकत नाही आणि जर 
त्याला काही त्रास यातना पोहचली तर निराश होऊन नाउमेद होतो. 
त्याच्यावर नुकसान पडल्या नंतर, जर आम्ही आपल्या कृपेचा स्वाद 
चाखवितो, तेव्हा तो म्हणू लागतो की, हे तर माझ्यासाठी झालेच 
पाहिजे होते आणि कियामत येईल असे मला वाटत नाही आणि 
तरीही, जर मला माझ्या पालनकर्त्याजवळ नेण्यात आले तर तिथेही 
माझ्यासाठी सर्व काही चांगलेच राहील. निश्‍चितच आम्ही इन्कारी 
लोकांना ते काय करत राहिले ते दाखवून देऊ. आणि त्यांना अवश्य 
अशी सजा यातना देऊ जी अतिशय भयानक व सकत असेल. 

















. आणि मनुष्यावर आम्ही इनामाद्वारे मेहेरबानी करताच तो तोंड फिरवून 


दूर होऊ लागतो मग जेव्हा आम्ही दुःख त्रास पोहचवितो, तेव्हा 
मोठ्या लांब लचक दुआ मागू लागतो. 

हे पैगंबर (स.)! तुम्ही त्यांना सांगा, थोडा तरी विचार करा, जर हा 
(ग्रंथ) कुरआन अल्लाहच्यातर्फे असेल, मग तुम्ही त्याचा इन्कार करून 
बसाल तर सांगा, अशा हट्टी मनुष्यापेक्षा जास्त मार्गभ्रष्ट आणखी 
कोण असेल जो विरोधात फार दूर पर्यंत निघुन गेला असावा. 

फार लवकर आम्ही त्यांना आपल्या निशाण्या या विश्वामध्ये सर्वतर 
दाखवू आणि स्वतः त्यांच्या अंतरी ही, येथ पर्यंत की, त्यांच्यासाठी हे 
कबूल करण्याशिवाय दुसरा उपाय नसेल की, हा कुरआन सत्य आहे. 
काय तुमच्याकरीता हे पुरेसे नाही की, तुमचा पालनहार प्रत्येक 
गोष्टीवर स्वतः साक्षी आहे. 

ऐकून घ्या, त्यांना आपल्या पालनकर्त्यासमोर हजर होण्याबाबत अजून 
पावेतो शंका आहे. सावध व्हा की, त्याने समस्त गोष्टींना घेरा 
टाकलेला आहे. 























42. अश-शूरा 578 पारा 25 














42. अश-शूरा 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 53 आयती आणि 5 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हा - मीम. 

. ऐन - सीन - काफ. 

. अशाच प्रकारे जबरदस्त हिकमतशाली अल्लाह, तुमच्याकडे व तुमच्या 

पूर्वीच्या पैगंबरांकडे वही पाठवित राहिला. 

4. आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे व ज्या ठिकाणी आहे ते 
सर्व त्याचेच आहे आणि तोच उच्चतम, श्रेष्ठतम व सर्वात महान आहे. 

5. निकट आहे की, आकाश, वरून एक दुसऱ्यावर कोसळून फाटून 
जातील आणि फरिश्ते आपल्या पालनकर्त्याची स्तुति प्रशंसा त्याच्या 
पवित्रतेसह वर्णन करीत राहतात व धरतीवर राहणाऱ्यांकरीता 
अल्लाहजवळ माफीची प्राथर्ना करीत असतात. सावध व्हा की, 
अल्लाहच माफ करणारा व दयाशील आहे. 

6. जे आपला कार्यसाधक, अल्लाहशिवाय दुसऱ्याला मानतात, अल्लाहला 
चांगल्या प्रकारे माहित आहे. त्यांची (निगरानी) देख रेख करणे, ही 
तुमची जबाबदारी नाही. 

7. मोठ्या शान-वैभवासह आम्ही हा कुरआन तुमच्यावर अरबी भाषेत 
वहीद्वारे अवतरीत केला आहे, यासाठी की, तुम्ही या केंद्रीय 
(मध्यवर्ती) वस्ती अर्थात मक्का वाल्यांना व त्याच्याजवळ पासच्या 
लोकांना खबरदार करावे आणि समस्त लोकांना एकत्र केल्या 
जाण्याच्या दिवसापासून सावध करावे, ज्याच्या येण्याविषयी किंचितही 
शंका नाही. त्या दिवशी एका जमातीला जन्नतेमध्ये व एका 
जमातीला आगीत जायचे आहे. 

8. अल्लाहने इच्छिले असते तर त्या सर्वाना एकच जनसमुदाय बनविले 
असते, परंतु तो ज्याला इच्छितो आपल्या दया कूपेत दाखल करतो, 
व अत्याचारींचा कोणी मित्र व मदतगार नाही. 

9. काय अल्लाहच्याशिवाय त्यांनी दुसऱ्यांना आपला मित्र व सहाय्यक 

बनवून घेतले आहे. खरे तर मित्र व सहाय्यक फक्त अल्लाहच आहे, जो 

मृतांना जिवंत करतो; आणि तोच सर्व काही करण्याचे सामर्थ्य राखतो. 


॥२>) या खी 





९3 









































42. अश-शूरा 579 पारा 25 














10. 


1 


न्न 


1 


1२) 


13. 


14. 


15. 





आणि ज्या मामल्यात तुम्ही मतभेद करता, त्या सर्वाचा फैसला 
करण्याची जबाबदारी अल्लाहची आहे. तोच अल्लाह माझा पालनहार 
आहे, त्यावरच मी भरोसा केला आहे आणि त्याच्याकडेच मला परतून 
जायचे आहे. 


.आकाशांना व जमीनीला निर्माण करणारा तोच आहे. त्यानेच तुमच्या 


मधून तुमच्या जोडया बनविल्या आणि चार पायांच्या जनावंराच्याही 
जोडया बनविल्या, ज्याच्याद्वारे तुम्हा सर्वाचा विस्तार राखला. त्याच्या 
सारखा कोणीही नाही, तोच ऐकणारा व पाहणारा आहे. 








.आकाशांच्या व जमीनीच्या चाव्या त्याच्याच ताब्यात आहेत. तो ज्याला 





इच्छितो भरपूर रोजी देतो; व ज्याला इच्छितो मोजून मापून देतो. 
निःसंदेह तो सर्व काही जाणणारा आहे. 

अल्लाहने तुमच्यासाठी तोच दीन-धर्मा जारी केला, ज्याची ताकीद 
त्याने पैगंबर नूह (अ.) यांना केली होती; आणि त्याच हेतूने (हे 
पैगंबर स.)! तुमच्याकडेही आम्ही वही पाठविली आणि याच गोष्टीची 
ताकीद आम्ही पैगंबर इब्राहीम (अ.), मूसा (अ.) व ईसा (अ.) यांना या 
आदेशासह केली होती की, दीन-धर्माला कायम राखा आणि त्यात 
मत-भेद टाकण्यापासून लोकांना मनाई करा. अनेक उपास्यांची भक्‍्ति- 
उपासना करणाऱ्यांना, ही गोष्ट अप्रिय वाटते. अल्लाह ज्याला 
इच्छितो आपल्या बाजू कडील बनवितो आणि जो कोणी अल्लाहकडे 
झुकेल, अल्लाह त्याला सन्मार्गावर चालवितो. 

ग्रंथाचे ज्ञान येऊन पोहचल्या नंतर, जे लोक आपसातील जिद्द व 
एकमेकांच्या दुश्मनीमुळे अलग टोळयांमध्ये वाटले गेले, जर तुमच्या 
पालनहारातफे निर्धारीत वेळेकरीता फर्मान पहिल्यापासून जारी झालेले 
नसते, तर त्यांच्या फार अगोदर फैसला केला गेला असता. मग ज्या 
लोकांना त्यांच्या नंतर ग्रंथाचा उत्तराधिकारी बनविले, ते स्वतः 
आपल्या ग्रंथाबाबत अशा संशयात पडले, ज्याने त्यांना अस्वस्थ करून 
सोडले आहे. 

याकरीता आता तुम्ही (स.) फूट नसलेल्या दीन-धर्माकडे लोकांना 
बोलावित रहा आणि जसा तुम्हाला आदेश दिला गेला आहे, 
मजबूतपणे त्यावर स्थीर (अटळ) रहा, आणि त्यांच्या मना प्रमाणे 
चालण्यापासून इन्कार करा आणि ऐलान करा की, अल्लाहने ग्रंथात 
































42. अश-शूरा 580 पारा 25 














16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


जळो 


जे काही अवतरीत केले आहे, त्या सगळ्यावर मी ईमान राखले 
आणि सांगा की, मला हा आदेश दिला गेला आहे की, तुमच्या 
दरम्यान न्याय प्रस्थापित करावा. अल्लाह आमचा पालनकर्ता आहे 
आणि तुमचाही पालनकर्ता अल्लाह आहे. आमच्यासाठी आमचे कर्म 
आणि तुमच्यासाठी तुमचे कर्म आता आमच्या व तुमच्या दरम्यान 
कसल्याही प्रमाण व वाद विवादाची आवश्यकता राहिली नाही. 
अल्लाह आम्हा सर्वाना एक दिवस एकत्र करील आणि सर्वांना 
त्याच्याचकडे परत जायचे आहे. 

अल्लाहला मान्य करून घेतल्या नंतरही जे लोक अल्लाहच्याविषयी 
वाद उभे करतात, त्यांचे प्रमाण व वादविवाद अल्लाहच्याजवळ 
निराधार आहे. त्यांच्यावर अल्लाहचा प्रकोप कोसळेल व त्यांच्याकरीता 
अतिशय सक्त सजा यातना आहे. 

अल्लाह तोच आहे ज्याने सत्य-ग्रंथ अवतरीत केला आणि तराजूही; 
आणि तुम्हाला काय माहित की, कियामत फार जवळ येऊन पोहचली 
असेल. 

जे लोक ईमान राखत नाही, ते कियामतीच्या येण्याची फार घाई 
माजवितात आणि जे ईमानधारक आहेत, त्यापासून फार भय राखतात 
व जाणतात की, कियामतीचे येणे अगदी सत्य आहे. सावध व्हा की, 
जे लोक देखील कियामतीबाबत संशय -ग्रस्त आहेत, ते मार्गभ्रष्टतेत 
फार दूर जाऊन पडले आहेत. 

अल्लाह आपल्या दासांवर फार मेहेरबान आहे, ज्याला इच्छितो, रोजी 
(अन्न सामुग्री) प्रदान करतो आणि तोच सामर्थ्यशाली व गलबा 
राखणारा आहे. 

जो कोणी आखिरतच्या शेतीची इच्छा राखणारा असेल तर आम्ही 
त्याच्या शेतीत आणखी जास्त बरकत (समृद्धी) देऊ आणि जो या 
जगाच्या शेतीची अभिलाषा राखणारा असेल तर त्याला जगातच थोडे 
फार देऊन टाकू, पण आखिरतमध्ये त्याच्या नशीबी काहीच हिस्सा 
राहणार नाही. 














. काय त्यांचे आणखी दुसरे उपास्य आहेत, ज्यांनी दीन धर्मात 


त्यांच्यासाठी असा मार्ग काढला की, ज्याची परवानगी व आदेश 
अल्लाहतर्फे नाही. जर फेसल्याच्या निर्धारित दिवसाचा वायदा नसता 




















42. अश-शूरा 581 पारा 25 














22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 





तर त्यांना या जगातच सजा देऊन तंटा मिटवला गेला असता आणि 
निःसंदेह अशा अत्याचारी लोकांवर दुःख यातनाचा मार पडणार आहे. 
तुम्ही (स.) कियामतीच्या दिवशी अशा अत्याचारींना पाहाल की, त्यांनी 
केलेल्या वाईट कर्माच्या परिणामाने भीत असतील, जेव्हा त्यांच्या 
आचरणाचे संकट त्यांच्यावर निश्‍चितपणे कोसळेल, आणि जे 
ईमानासह येतील व नेक आचरण करून आले असतील, जन्नतच्या 
सदाबहार बागांमध्ये त्यांचे राहणे असेल, त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ 
त्यांना, ते जे इच्छितील लाभेल आणि ही त्यांच्यावर (अल्लाहची) फार 
मोठी कूपा असेल. 

अल्लाह आपल्या ईमानधारक सदाचारी दासांना या लाभदायक 
खुशखबरीची सूचना देतो, तुम्ही (स.) सांगा की, मी तुमच्याकडून 
नाते-संबंधाच्या स्नेह प्रेम शिवाय काही मोबदला मागत नाही. आणि 
जो सत्कर्म (नेकी) कमावून येईल, तर आम्ही त्यात आणखी जास्त 
बरकत (समृद्धी) प्रदान करू. निःसंदेह, अल्लाह माफ करणारा व 
कदर करणारा आहे. 

काय हे लोक, अशी बकवास करतात की, याने अल्लाहच्या संबंधाने 
एक खोटी गोष्ट रचली आहे. जर अल्लाहने इच्छिले तर तुमच्या 
हृदयावर मोहोर करील; आणि अल्लाह असत्याला मिटवितो आणि 
सत्याला आपल्या ग्रंथाद्वारे सिद्ध करतो. निःसंदेह मनातील रहस्य भेद 
तोच चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

आपल्या दासांची तोबा (क्षमा-याचना) तोच कबूल करतो. आणि 
त्यांच्या अपराधांना माफ करतो; आणि तुमचे प्रत्येक काम अल्लाह 
खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

ज्यांनी ईमान कबूल केले व जे सत्कर्म करीत राहिले, त्यांची दुआ 
कबूल करतो आणि आपल्या कृपेने त्यांना आणखी जास्त प्रदान 
करतो. आणि इन्कारी लोकांसाठी मोठा सकत अजाब आहे. 

जर अल्लाहने आपल्या सर्व दासांना रोजी फार विपुल प्रमाणात दिली 
असती तर या धरतीवर प्रत्येक जणाने एकमेकांच्या विरोधात विद्रोह 
केला असता. पंरतु अल्लाह जेवढी इच्छितो, आपल्या अनुमानानुसार 
रोजी अवतरीत करतो. निःसंदेह, तो आपल्या दासांच्या स्थितीची 
पूर्णपणे खबर राखतो व सर्व काही पाहत आहे. 









































42. अश-शूरा 582 पारा 25 














28. 


29. 


30. 


3 


नळ 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


तोच आहे जो, लोक निराश झाल्यानंतर पाऊस पाठवतो आणि 
आपली कृपा पसरवितो. तोच सर्वाचा मित्र व कार्य पूर्ण करणारा आहे 
आणि अनेक गुण विशेषता राखणारा व स्तुति प्रशंसेस पात्र आहे. 
आणि हे ही त्याच्या निशाण्यांपैकी आहे की, त्याने आकाशांना व 
जमीनीला निर्माण केले आणि दोन्ही ठिकाणी सर्व प्रकारची सजीव 
निर्मिती पसरविली आणि त्या सर्वांना वाटेल तेव्हा एकत्र करून 
घेण्याची तो ताकत राखतो. 

आणि तुमच्यावर जे संकट येते, ते तुमच्या हातांनी केलेल्या कर्मामुळे 
येते, वास्तविक किती तरी अपराधांना तो माफ करतो. 











. धरतीवर कोठेही पळून जाऊन तुम्ही त्याला विवश करू शकणार 


नाही आणि कोठेही अल्लाहच्या मुकाबल्यात तुम्हाला कोणी मित्र 
किंवा सहाय्यक लाभू शकत नाही. 

समुद्रात पर्वता सारखे जहाज चालतात, या देखील अल्लाहच्या 
निशाण्या आहेत. 

अल्लाहने इच्छिले तर हवेला स्थीर करील, मग तर जहाज समुद्राच्या 
पृष्ठ भागावर उभेच राहतील. संकट समयी संयम राखणाऱ्या व कृपा 
देणगी लाभल्यावर अल्लाहचे आभर मानणाऱ्या प्रत्येक मानवाकरीता 
यात बोध-चिन्हें आहेत. 

किंवा त्यांच्या वाईट कर्मामुळे त्यांना पाण्यात बुडवून ठार मारील, 
परंतु बहुतेक लोकांना तो माफ करीत असतो. 

आमच्या आयतीबाबत निरर्थक वाद विवाद करणाऱ्यांना अशा प्रसंगी 
चांगल्या प्रकारे माहित पडते की, आता त्यांच्यासाठी पळून जाण्यास 
कोणताही मार्ग नाही. 

मग जे काही तुम्हाला दिले गेले आहे, ते या जगाच्या जीवनात 
तात्पुरत्या सामुग्री आहे आणि जे अल्लाहच्याजवळ आहे ते अधिक 
उत्तम व सदा कायम राहणारे आहे, अशा लोकांसाठी जे 
ईमानधारक आहेत आणि आपल्या पालनकर्त्यावर भरोसा ठेवतात. 

हेच ते लोक, जे मोठ मोठ्या अपराधांच्या व निर्लज्जतेच्या 
कामांपासून दूर राहतात, आणि जेव्हा रागात येतात तेव्हांही माफ 
करतात. 

आणि हेच ते लोक, जे आपल्या पालनकर्त्याच्या आदेशांना स्वीकारतात 























42. अश-शूरा 583 पारा 25 














39. 


40. 


थै 


ळी 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


व नमाज अदा करतात आणि आपली आपसातील कामे सल्ला 
मसलतीने करतात व आमही दिलेल्या रोजी (अन्न-सामुग्री) मधून 
दानही करतात. 

आणि हेच ते की, जेव्हा त्यांच्यावर कोणी अत्याचार करील तर 
मुकाबलाही करतात. 

वाईट लोकांच्या हरकतींच्या मुकाबल्यात तशीच सकत कारवायी केली 
जाऊ शकते, पण तरीही जो कोणी माफ करील व मामला दुरूस्त 
करील, तर त्याचा मोबदलाही अल्लाहच्या ठिकाणी प्राप्त करील. 
निःसंदेह, अल्लाह अत्याचारींशी प्रेम राखत नाही. 











. ज्या कोणावर जुलूम केला गेला असेल, तो बदला (सूड) घेऊ इच्छिल 


तर अशा लोकांवर आरोप ठेवण्याचे काही कारण नाही. 

आरोप तर त्या लोकांवर आहे, जे माणसांवर अत्याचार करतात, 
आणि धरतीवर नाहक विद्रोह करतात. अशा लोकांवर दुःख यातनांचा 
मारा आहे. 

परंतु ज्याने धीर-संयम राखला व माफ केले तर हे मोठ्या हिंमतीचे 
काम आहे. 

ज्याला अल्लाह मार्गभ्रष्ट करील, तर त्याच्यानंतर कोणीही दुसरा 
त्याचा सहाय्यक होऊ शकत नाही. त्या दिवशी अत्याचारी लोकांची 
लाचारी व विवशता तुम्हीही पहाल, जेव्हा त्या भयंकर सजा यातनेला 
आपल्या डोळ्यांनी पाहत असतील, तेव्हा ओरडू लागतील की, येथून 
परतण्याचा एखादा मार्ग आहे काय? 

आणि ते दृश्यही तुम्हाला दाखविले जाईल, जेव्हा हे लोक 
जहन्नमच्या समोर आणले जातील, मोठ्या अपमानाने झुकत असतील. 
दहशतपूर्ण, लपल्या नजरेने आपला परिणाम पाहत असतील. तेव्हा 
त्या दिवशी ईमानधारक म्हणतील की, या लोकांनी स्वतःच आपले 
नुकसान करून घेतले, त्याच बरोबर आपल्या कुटूंबाच्या लोकांनाही 
कियामतीच्या दिवशी नुकसानात टाकले. सावध व्हा की, अत्याचारी 
लोकांवर आता अजाब (सजा यातना) नेहमीकरीता कायम राहील. 
आणि अल्लाहजवळ त्यांची कोणी हिमायत करणारा नसेल व 
अल्लाहशिवाय त्यांचा कोणी मित्र व मदतगार नसेल आणि अल्लाह 
ज्याला मार्गभ्रष्ट अवस्थेतच राहू देईल, त्याला दुसरा कोणीही सरळ 












































42. अश-शूरा 584 पारा 25 














47. 


48. 


49. 


50. 


5 


आळ 


52. 


53. 


मार्गावर चालविणार नाही. 

याच्या अगोदर आपल्या पालनकर्त्याचा आदेश स्वीकारा की, 
अल्लाहतफे तो दिवस यावा, जो कधीही टळणार नही आणि तुम्हाला 
कोठेही आश्रय-स्थान लाभणार नाही व तुमच्या बचावाकरीता त्या 
दिवशी कोणीही नसेल. 

तरीही जर हे मानत नसतील, तर आम्ही तुम्हाला त्यांच्यावर देखरेख 
ठेवणारा बनवून पाठविले नाही, तुमची जबाबदारी फक्त (आमचा 
संदेश) पोहचविण्याची आहे. मानवाची अवस्था तर अशी आहे की, 
जेव्हा आम्ही आपल्या दया कृपेचा स्वाद चाखवितो, तेव्हा आनंदीत 
होतो, परंतु आपल्या हातांनी केलेल्या एखाद्या वाईट कर्माचा मोबदला 
म्हणून एखादे संकट त्याच्यावर येताच, तो पुन्हा आभार न मानणारा 
बनतो. 

आकाशांची व जमीनीची राजसत्ता फक्त अल्लाहची आहे, ज्याला 
इच्छितो निर्माण करतो, ज्याला इच्छितो मुली देतो व ज्याला इच्छितो 
मुलगे देतो. 

ज्याला इच्छितो पुत्र व कन्या दोन्ही मिळून देतो आणि ज्याला 
इच्छितो वांझ ठेवतो. तोच सर्व ज्ञानी व सर्व काही करण्याची ताकद 
राखणारा आहे. 

















. कोणत्याही मानवाकरीता ही संधी नाही की, अल्लाहने त्याच्याशी 





बोलावे पंरतु वहीट्वारे किंव पडद्या आडून अथवा एखाद्या फरिश्त्याला 
आपला संदेश वाहक (कासिद) बनवून पाठवावे, यासाठी की, 
अल्लाहचे आदेश जेवढे तो इच्छिल वहीच्याद्वारे पोहचवून द्यावेत, 
निःसंदेह तो अतिशय मोठाज्ञानी व हिकमतशाली आहे. 

याच प्रकारे आम्ही तुमच्याकडे आमच्या आदेशाची वही पाठविली 
आहे, (हे पैगंबर स.) तुम्हाला हे माहित नव्हते की, ग्रंथ काय चीज 
आहे व ईमान काय असते परंतु आम्ही या कुरआनला नूर (तेजस्वी 
प्रकाश) बनविले आता आम्ही आपल्या दासांपैकी ज्याला इच्छिणार, 
या कुरआनाद्वारे सन्मार्गावर चालविणार आणि खात्रीने तुम्ही (स.) 
सरळ मार्ग दाखविता. 

त्या अल्लाहच्या मार्गाकडे, जो आकाशांमधील व जमीनीतील सर्व वस्तुंचा 
मालक आहे, सावध व्हा की, सर्व गोष्टी अल्लाहकडेच रूजू होतील. 























43. अज-जुखरूफ 585 पारा 25 














43. अज-जुखरूफ 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 89 आयती आणि 7 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हा - मीम. 

2. शपथ आहे या स्पष्टपणे वर्णन करणारे ग्रंथाची. 

3. आम्ही कुरआनाला अरबी भाषेत बनविले आहे, यासाठी की, तुम्हाला 
समजण्यास सोपे जावे. 

4. आणि निसंदेह हा ग्रंथ आमच्या ठिकाणी उम्मूल किताब (मूळ ग्रंथ) 
मध्ये नमुद आहे, फार उच्च दर्जाचा आणि हिकमतपूर्ण. 

5. काय तुम्ही मर्यादां बाहेर गेलेले लोक आहात महणून तुमच्याकडून 
उपदेश पत्र हटवून देऊ? 

6. आणि पूर्वीच्या लोकांमध्येही आम्ही अनेक पैगंबर पाठविले होते. 

7. जेव्हा देखील एखादा पैगंबर त्यांच्याजवळ आला, तेव्हा त्या 
पैगंबराच्या कथनाला ते थट्टा मस्करीत उडवित राहिले. 

8. यांच्यापेक्षाही अधिक शक्तिशाली लोकांना आम्ही नष्ट करून टाकले. 
पूर्वीच्या लोकांमध्ये याची अनेक उदाहरणे आहेत. 

9. जर तुम्ही (स.) त्यांना विचाराल की, आकाशांना व जमीनीला कोणी 
निर्माण केले? तर एका श्वासात उत्तर देतील की, त्यांना गलबा 
राखणाऱ्या महाज्ञानी अल्लाहने निर्माण केले. 

10. तोच की, ज्याने जमीनीला तुमच्याकरीता बिछायत बनविले व तिच्यात 
येण्या जाण्याकरीता रस्ते बनविले, यासाठी की, तुम्ही सहजपणे चालावे. 

11. एका विशेष प्रमाणात आकाशातून पाण्याचा वर्षाव केला, मग या 

पाण्याद्वारे मृत-वस्त्यांना आम्ही जीवन प्रदान केले. अशाच प्रकारे 

तुम्हीही कबरीमधून बाहेर काढले जाल. 

. आणि तो (अल्लाह) ज्याने आपल्या समस्त सृष्टी-निर्मितीला जोडीच्या 

रूपाने अस्तित्वात आणले, व नौका आणि चार पायांच्या जनावरांद्वारे 

तुम्हाला सवारी प्रदान केली. 

13. यासाठी की, तुम्ही त्यांच्या पाठीवर चढू शकावे, तेव्हा आपल्या 

पालनकर्त्याच्या या कूपा देणगीची आठवण राखा. जेव्हा यांच्यावर 

स्वार व्हाल तेव्हा म्हणा की, तो अल्लाह सर्व प्रकारच्या दोषांपासून 


जन, 




















। 


1२) 




















43. अज-जुखरूफ 586 पारा 25 














14. 
15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


कळी 


22. 


23. 


मुक्‍त आहे, ज्याने हे वाहन (सवारी) आमच्या ताब्यात दिले अन्यथा 
आमच्या अखत्यारात नव्हते की, आम्ही याला आपल्या काबूत ठेऊ 
शकलो असतो. 

आणि निःसंदेह आम्ही आपल्या पालनकर्त्याकडे परत जाणार आहोत. 
तरी देखील लोकांनी अल्लाहच्या दासांना अल्लाहचा भागीदार 
बनविले. निश्‍चितपणे अशा मनुष्याने स्वतःला उघड रीतीने कृतघ्न 
(आभार न मानणारा) साबित केले. 

काय, अल्लाहने आपल्या सृष्टी निर्मितीपैकी स्वतःसाठी मुली राखल्या 
आणि तुम्हाला पुत्रांद्वारे उपकृत केले? 

रहेमानकरीता मुलीची श्रद्धा ठेवतात, परंतु जेव्हा अशा बहुदेववादी 
लोकांपैकी एखाद्याच्या येथे कन्या जन्माला आल्याची खुश खबर 
मिळते, तेव्हा त्याचे तोंड काळे पडते आणि हृदय दुःखाने भरून जाते 
व तो कुढत राहतो. 

जी दागदागिन्यांत पोसली जाते आणि ज्यास वादविवादात स्पष्ट 
खुलासा देता येत नाही. (ती अल्लाहसाठी) 

फरिश्ते, जे रहमानचे दास आहेत ते स्त्रीयां असल्याचे हे लोक 
सांगतात, काय फरिश्त्यांच्या निर्मितीच्या वेळी हे लोक हजर होते? 
त्यांची गवाही त्वरीत लिहीली गेली आहे. आणि त्यांना अशा श्रद्धे 
विषयी निश्‍चित विचारले जाईल. 

आणि म्हणतात, रहमान (अल्लाह) ने इच्छिले नसते तर आम्ही 
कशाला त्यांची पूजा केली असती? अशा उत्तरावर त्यांच्याजवळ 
ज्ञानाचे कोणतेही प्रमाण नाही. केवळ अटकळीच्या गोष्टीं हे लोक 
बोलतात. 





























. काय आम्ही त्यांना याच्या अगोदर एखादा ग्रंथ दिला आहे की 


ज्यावर कायम राहून पुराव्यासह आपले कथन सादर करतात? 

उलट असे सांगतात की, आम्ही आपल्या वाड-वडीलांना एका 
मार्गावर चालतांना पाहिले आहे, तेव्हा आम्ही त्यांच्या पाऊल चिन्हांवर 
नियमित चालत राहू. 

हे पैगंबर (स.) तुमच्या पूर्वीही एखाद्या वस्तीत आम्ही जेव्हा देखील 
एखादा पैगंबर पाठविला, तेव्हा तिथल्या धनवान लोकांनी हेच 
सांगितले होते की, आम्ही आपल्या वाड-वडीलांना एका जमलेल्या 


























43. अज-जुखरूफ 587 पारा 25 














24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


नी, 


32. 


33. 


मार्गावर पाहिले आहे, तेव्हा आम्ही तर त्यांनी मागे सोडलेल्या पाऊल 
खुणांवर पाऊल ठेवून चालणार. 

त्या काळाचे पैगंबर म्हणाले, तुमच्या वाड-वडीलांना तुम्ही ज्या 
मार्गावर चालतांना पाहिले, त्याहून अधिक चांगला सन्मार्ग मी 
दाखविल, तेव्हा तर मानाल? ते लोक म्हणाले, जी काही शिकवण 
देऊन तुम्हाला पाठविले गेले आहे, आम्ही ती मानण्यास तयार 
नाहीत. 

मग तर आम्ही त्यांच्याशी बदला घेतला. तुम्ही देखील पहा की, खोटे 
ठरविणाऱ्यांचा कसा (भयानक) परिणाम झाला? 

आणि जेव्हा इब्राहीम (अ.) आपल्या पिताला व आपल्या जमातीच्या 
लोकांना म्हणाले की, तुम्ही ज्यांची भक्ति-उपासना करता, मी 
त्यांच्याशी बेजार असल्याचे ऐलान करतो. 

ज्याने मला निर्माण केले, तोच मला सरळ मार्गावर चालवील. 

आणि इब्राहीम (अ.) ने हे वचन आपल्या नंतरच्या वंशातही बाकी 
ठेवले, यासाठी की, लोकांनी अनेकेश्‍वरवादापासून दूर रहावे. 

खरे तर मी त्यांना व त्यांच्या वाड-वडीलांना या जगात जीवानाची 
सामुग्री दिली होती; येथ पर्यंत की, त्यांच्याजवळ सत्य ग्रंथ व तो 
सादर करणारा पैगंबर येऊन पोहचला. 

परंतु त्यांच्याजवळ सत्य येऊन पोहचताच, काही समजून न घेता 
बकवास करू लागले की, ही तर जादू आहे, आम्ही हिचा इन्कार करतो. 























. आणि म्हणाले की, या दोन्ही वस्त्यांमधून एखाद्या मोठ्या माणसावर 





हा कुरआन का नाही अवतरीत केला गेला? 

काय हे लोक तुमच्या पालनकर्त्याच्या कूपेची वाटणी करण्याचे 
ठेकेदार बनलेत? वास्तविक या जगाच्या जीवनात त्यांच्या गुजराणची 
सामुग्री आम्ही स्वतः वाटणी करून दिली आहे. आणि संपत्ती व 
साधनामध्ये आम्ही एकावर दुसऱ्याचा दर्जा उंचविला आहे, यासाठी 
की, एकाद्वारे दुसऱ्याचे काम साध्य व्हावे. हे लोक, जे काही जमा 
करीत आहे, त्याच्या तुलनेत तुमच्या पालनकर्त्याची दया कूपा किती 
तरी पटींनी अधिक चांगली व भलाई पूर्ण आहे. 

आणि जर असे नसते की, सर्व लोक एकाच मार्गावर चालतील, तर 
मग जे रहमान (अल्लाह) चे इन्कारी झालेत त्यांच्या घरांचे छत 


























43. अज-जुखरूफ 588 पारा 25 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4 


नळ 


42. 


43. 


44. 





चांदीचे बनविले असते आणि शिडयां देखील चांदीच्या बनविल्या 
असत्या. 

त्यांच्या घरांचे दरवाजे व तक्के लावून आराम करण्याचे आसनही 
चांदीचे बनविले असते. 

आणि हे सर्व सोन्याचेही असते, तरीही हे सर्व काही या जगाच्या 
जीवनाची सामुग्री राहिली असती, (जी एक दिवस नष्ट होणार आहे) 
आणि आखिरतचे घर तर तमुच्या पालनकर्त्याच्याजवळ, पापमुक्त 
(परहेजगार) लोकांकरता विशेष करून आहे. 

जो कोणी रहेमान (अल्लाह) च्या स्मरणापासून दूर राहील तर आम्ही, 
एक सैतान त्याच्यावर नियुक्‍त करतो, आणि तो त्याचा जोडीदार 
बनतो. 

मग त्या लोकांची अवस्था अशी होते की, अल्लाहच्या मार्गापासून 
लोकांना रोखतात आणि आपल्या मनाने असे समझतात की, ते मोठे 
मार्गदर्शन प्राप्त झालेले लोक आहेत. 

येथ पर्यंत की, तो आमच्याजवळ येऊन पोहचेल, तेव्हा आपल्या 
जोडीदाराला म्हणेल, माझ्या व तुझ्या दरम्यान पूर्व आणि पश्‍चिम 
एवढे अंतर असते तर फार बरे झाले असते. तू तर फारच वाईट 
जोडीदार सिद्ध झाला! 

आज तुमचे एकमेकांवर आरोप ठेवणे काहीच फायदा देणार नाही, 
ज्या अर्थी तुम्ही जुलूम अत्याचार केला आहे, म्हणून तुम्हा सर्वांना 
सजा यातनेत एकत्र राहायचे आहे. 

तर काय तुम्ही बहीऱ्यांना ऐकवू शकाल किंवा आंधळ्यांना, व जो 
उघड मार्गभ्रष्टतेत पडला, त्याला मार्ग दाखवू शकाल? 

















.मग जर आम्ही तुम्हाला आपल्याजवळ बोलावून घेतले, तरीही आम्ही 


त्यांच्याशी बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. 

अथवा ज्याचा वायदा आम्ही त्यांच्याशी करीत आहोत, तो अजाब 
तुम्हाला दाखवून दिला, तरी देखील आम्ही त्यांच्यावर सर्व प्रकारे 
सामर्थ्य राखतो. 

तेव्हा तुम्ही (स.) मजबूतीने या वहीला धरा, जी आम्ही तुमच्याकडे 
पाठविली आहे. निःसंदेह तुम्हीच सरळ मार्गावर आहात. 

निःसंदेह हा ग्रंथ (कुरआन) तुमच्यासाठी व तुमच्या जनसमुहासाठी 




















43. अज-जुखरूफ 589 पारा 25 














45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5 


जळ 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 





उपदेश पत्र आहे आणि तुम्हा सर्वांना याबाबत विचारले जाईल. 
तुमच्यापूर्वी आम्ही ज्यांना पैगंबर बनवून पाठविले होते, त्यांना 
विचारून घ्या, काय आम्ही रहमानशिवाय दुसर्‍या एखाद्याच्या बंदगी 
(उपासने) ची परवानगी कधी कोणाला दिली आहे? 

आणि आम्ही मूसा (अ.) यांना आपल्या निशाण्या देऊन फिरऔन व 
त्याच्या दरबारी लोकांकडे पाठविल, ते (मूसा अ.) म्हणाले की, मी 
सर्व विश्वांच्या पालनकर्त्यातफे पैगंबर बनवून पाठविलो गेलो आहे. 
जेव्हा मूसा (अ.) आमच्या आयती घेऊन त्यांच्याजवळ आले, तेव्हा 
त्यांनी त्यांच्या कथनाला थट्टा मस्करीत उडविले. 

आणि आम्ही जी निशाणी त्यांना दाखविली तर एक निशाणी दुसऱ्या 
निशाणीपेक्षा अधिक वरचढ होती आणि आम्ही त्यांना सजा यातनेत 
धरले, यासाठी की, त्यांनी वाईट हरकती करण्यापासून थांबावे. 

ते, मूसा (अ.) यांना म्हणाले की, हे जादूगार! आपल्या 
पालनकर्त्याजवळ त्या वायद्यानुसार जो त्याने तुमच्याशी केला आहे, 
आमच्यासाठी दुआ करा, मग आम्ही सन्मार्गावर येऊ. 

मग जेव्हा देखील आम्ही त्यांच्यावरून अजाब हटवित असू तेव्हा ते 
लगेच आपला वचन करार तोडून टाकत. 














. फिरऔनने आपल्या जमातीच्या लोकांमध्ये ऐलान केले की, हे माझ्या 


लोकांनो! काय मिस्र देशाची राज्यसत्ता माझी नाही? आणि हे कालवे 
जे माझ्या खालून वाहतात? काय तुम्ही पाहत नाही? 

काय मी अधिक श्रेष्ठ आहे किंवा तो एक मामुली तुच्छ मनुष्य, 
ज्याला स्पष्टपणे बोलताही येत नाही. 

जर खरोखर हा कोणी मोठा मनुष्य आहे तर याच्यावर सोन्यांचे 
कांकण का नाही टाकले गेले किंवा त्याच्यासोबत पुढे मागे 
फरिश्त्यांचे मोठे संरक्षक दल राहिले असते. 

फिरऔनने आपल्या जमातीच्या लोकांना खूप मूर्ख बनविले आणि ते 
त्याच्या कथनास बळी पडले. खरोखर हे लोक अतिशय अवज्ञाकारी 
लोक होते. 

मग जेव्हा त्यांनी आम्हाला नाराज केले तेव्हा आम्ही त्यांच्याशी बदला 
घेतला की, सर्वांना एकत्र जमा करून बुडवून ठार मारले. 

आम्ही त्यांना अगदी तुच्छ बनवून टाकले आणि नंतरच्या लोकांकरीता 























43. अज-जुखरूफ 590 पारा 25 














त्यांच्या घटनांना बोधदायक बनविले. 

. आणि मरीयम पुत्र (हजरत ईसा अ.) यांचे उदाहरण सादर करताच, 

तुमच्या जनसमूहाच्या लोकांनी हास्यकल्लोळ केला. 

58. आणि म्हणू लागले की, आमची उपास्य दैवते व ईसा (अ.) या दोघांत 
कोण अधिक चांगला आहे? फक्त तुमच्याशी वादविवाद करण्याकरीता 
त्या लोकांनी असे म्हटले. खरे तर हे लोक मोठे भांडखोर आहेत. 

59. मरीयम पुत्र ईसा (अ.) तर आमचे एक बंदे (दास) होते; ज्यांना आम्ही 
इनाम प्रदान केले व बनी इस्राईलकरीता त्यांना एक आदर्श बनविले. 

60. आम्ही इच्छिले असते तर तुमच्यातूनच फरिश्ते बनविले असते, मग 

त्यांनी या धरतीवर तुमची जागा घेतली असती. 

. निःसंदेह, हजरत ईसा (अ.) तर कियामतीच्या ज्ञानाचे एक चिन्ह आहे. 

तुम्ही याबाबत संशय धरू नका, माझे म्हणणे मान्य करा, हाच एक 

सरळ मार्ग आहे. 

.आणि कदाचित सैतानाने तुम्हाला सरळ मार्गापासून न रोखावे. 

निश्‍चितच तो तुमचा उघड शत्रू आहे. 

63. जेव्हा ईसा (अ.) स्पष्ट प्रमाणांसह आले, तेव्हा ते म्हणाले की, मी 
तुमच्याजवळ हिकमतची गोष्ट घेऊन आलो आहे, आणि ज्या 
गोष्टींमध्ये तुम्ही मतभेद करीत असता, त्यांच्याबाबत खलासा तुम्हाला 
सांगतो. तेव्हा, अल्लाहचे भय राखा व माझे म्हणणे मान्य करा. 

64. निःसंदेह अल्लाहच माझा पालनहार आहे, आणि तुमचाही पालनहार 
तोच आहे आणि बंदगी व उपासना त्याचीच करीत रहा, हाच सरळ 
मार्ग आहे. 

65. तरीही त्यांच्यातल्या अनेक टोळ्या आपसात फूट पाडून वेगळ्या 
झाल्या, सर्वनाश व बरबादी आहे अत्याचारी लोकांकरीता, ज्यांच्यावर 
दु:खदायक सजा यातनेचा एक दिवस निश्‍चित येणार आहे. 

66. तर काय यांना आता कियामतीची प्रतिक्षा आहे की, ती यांच्यावर या 
स्थितीत अचानक येऊन कोसळावी व यांना खबरही न व्हावी. 

67. त्या दिवशी, दुराचारापासून दूर राहणाऱ्या लोकांशिवाय समस्त जिगरी 
दोस्त आपसात एकमेकांचे दुश्मन बनतील. 

68. हे माझ्या दासांनो! तुम्हाला आज कसलेही भय नाही आणि तुम्ही 
कधीही दुःखी होणार नाहीत. 


5 


ऱ्य 











6 


ल 


6 


1२) 



































43. अज-जुखरूफ 591 पारा 25 














69. 
70. 


71. 


नळ 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


8 


नळ 


8 


1२) 


ज्यांनी आमच्या आयतींवर ईमान राखले व इस्लामवर कायम राहिले. 
तुम्ही आणि तुमच्या पत्न्यां जन्नतमध्ये दाखल व्हा; तिथे तुमचे मोठे 
सम्मान पूर्ण स्वागत केले जाईल. 

त्यांच्यात सोन्याची ताटे व सोन्याचे प्याले फिरविले जात असतील. 
त्यांना आपल्या इच्छेनुसार व डोळ्यांना सुखकारक ठरेल अशी कृपा 
देण्गी प्राप्त होत राहील आणि ऐलान केले जाईल की, आता तुम्ही 
या ठिकाणी सदा सर्वदा करीता रहा. 

आणि तुमच्या सत्कर्मामुळे तुम्हाला या जन्नतचे वारस बनविल गेले. 
तिथे तुम्हाला भरपूर फळफळावर खायला मिळत राहतील. 

निःसंदेह, अपराधी लोकांना जहन्नमच्या अजाबामध्ये नेहमीकरीता 
राहावे लागेल. 

त्यांच्यावर आगीची आंच कधीही हलकी पडणार नाही आणि सुटके 
बाबत ते अगदी निराश झालेले असतील. 

आम्ही यांच्यावर काहीच अत्याचार केला नाही, उलट हे लोक स्वतःच 
जुलमी होते. 

जहन्नमच्या अधिकाऱ्याला पुकारून सांगतील की, हे मालिक! तुमच्या 
पालनकर्त्याने आमचा किस्साच खतम करून टाकावा. उत्तर देतांना 
जहन्नमचा अधिकारी म्हणेल, तुम्हाला आता नेहमी याच अवस्थेत 
राहावे लागणार आहे. 

पालनकर्त्याकडून फर्माविले जाईल की, आम्ही तुमच्यासाठी सत्य 
पाठविले होते, परंतु तुम्ही लोक सत्य गोष्टीला अतिशय अप्रिय मानून 
रागात येत होते. 

काय यांनी एखादा पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे, बरे तर 
मग आम्हीही एक निर्णय घेणार आहे. 

काय ते असे समजतात कौ, त्यांच्या गुप्त रहस्य भेदांच्या गोष्टींची 
सल्ला मसलत आम्हाला माहित नाही? का नव्हे? आमचे फरिश्ते 
त्यांच्या सर्व गोष्टी लिहून घेतात. 



































. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, रहमानचा एखादा पुत्र असता तर सर्वात 


प्रथम मी त्याची उपासना केली असती. 


.तो आकाशांचा व जमीनीचा रब (पालनहार) आहे आणि अर्श (ईश 


सत्ता केंद्र) चा स्वामीही तोच आहे. पवित्र आहे तो त्या गोष्टीपासून, 

















44. अद-दुखान 592 पारा 25 














83. 


84. 


85. 


86. 


8 


ऱ्य 


8 


0 


8 


९ 


न्न 


ज्या हे लोक बोलतात. 

त्यांना बडबड व खेळ तमाशा करण्याच्या स्थितीत सोडून द्या. येथ 
पावेतो की, त्यांनी तो दिवस पहावा, ज्याचा त्यांच्याशी वायदा केला 
जात आहे. 

आकाशात व जमीनीवर कोठेही त्याच्याशिवाय कोणी उपासना 
करण्यास पात्र नाही, तो मोठा हिकमत राखणारा व महाज्ञानी आहे. 
आणि तोच मोठी बरकत (समृद्धी) राखणारा आहे. आकाशामध्ये व 
जमीनीवर आणि त्यांच्या दरम्यान प्रत्येक ठिकाणी त्याच एकट्याची 
राजसत्ता आहे, आणि कियामतीचे ज्ञानही त्यालाच आहे. आणि तुम्हा 
सर्वांना त्याच्याचजवळ परत पाठविले जाईल. 

हे लोक ज्या कोणाला अल्लाहशिवाय पुकारतात, त्यांना शिफारस 
करण्याचा अधिकार नाही, पण जे सत्याची साक्ष देणारे असतील व 
त्यांना त्याचे ज्ञान असेल. 











. तुम्ही (स.) यांना विचारा की, ज्यांना तुम्ही दुआ करतांना पुकारतात, 





त्यांना कोणी निर्माण केले तर ते एकच उत्तर देतील की, अल्लाहने! 
तरीही हे लोक कसे बहकत जात आहेत. 


. (आणि अल्लाहला या गोष्टीची पूर्ण जाणीव आहे की) पैगंबराने 


म्हटले, हे माझे पालनहार! हे असे लोक आहेस की, ते ईमान कबूल 
करण्यास तयार नाही. 


. हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांच्याकडून तोंड फिरवून घ्या व सांगा, आमचा 





तर सलाम, लवकरच त्यांना आपला परिणाम माहित पडेल. 


44. अद-दुखान 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 59 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हा - मीम. 


2. स्पष्ट कथन करणाऱ्या या ग्रंथाची शपथ. 
3. आम्ही यास एका शुभ रात्रीत अवतरीत केले. निःसंदेह, आम्ही 





लोकांना त्यांच्या परिणामाबाबत खबरदार करू इच्छितो 


. हिकमतीने पूर्ण अशी सर्व कामे या रात्रीत वाटली जातात. 
. समस्त आदेश आमच्यातर्फे जारी होतात, निसंदेह पैगंबर बनवून पाठविणे 

















44. अद-दुखान 593 पारा 25 














11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 





हेही आमच्याच आदेशाने घडून येते. 





. हे सर्व तुमच्या पालनकर्त्याच्या कूपेने होते. निश्‍चितच तो सर्व काही 


ऐकणारा व जाणणारा आहे. 


. जर तुम्ही विश्वास ठेवणारे असाल तर ऐका, आकाश आणि 


जमीनीचा व त्यांच्या दरम्यानच्या सर्व चीज वस्तूंचा पालनहार तोच 
(एकटा) आहे. 


. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी उपास्य नाही. जीवन आणि मृत्यु तोच 


देतो, तुमचा व तुमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या वाड वडीलांचा 
पालनहारही तोच आहे. 


. खरे तर संशयात पडल्यामुळे, खेळ तमाशा करत आहे. 
10. 


तुम्ही (स.) प्रतिक्षा करा त्या दिवसाची, जेव्हा स्पष्ट धूरासह आकाश 
व्यापून जाईल. 

आणि ते माणसांवर पसरेल. ही दुःखदायक सजा यातना असेल. 
ओरडू लागतील, हे आमच्या पालनकर्त्या, आमच्यावरून हा अजाब 
दूर कर आम्ही आता ईमान कबूल करतो. 

उपदेश कबूल करण्याची आता संधी कोठे राहिली? वास्तविक 
त्यांच्याजवळ या घटनेची स्पष्ट सूचना देणारा पैगंबर आम्ही यापूर्वी 
पाठविला होता. 

त्या वेळी त्यांनी पैगंबराच्या कथनापासून तोंड फिरविले आणि 
सांगितले की, हा तर शिकविलेला वेडसर आहे 

जर थोडया वेळेकरीता आम्ही अजाब रोखला, तरीही तुम्ही तेच 
करतील, जे यापूर्वी करीत राहिले होते. 

तो दिवस असा असेल की, आम्ही अपराध्यांना फार सक्तीने पकडू, 
निःसंदेह आम्हाला त्यांच्याशी बदला (सूड) घ्यायचा आहे. 

आणि यांच्यापूर्वी आम्ही फिरऔनच्या जमातीची परीक्षा घेतली, जेव्हा 
त्यांच्याजवळ एक मान प्रतिष्ठा राखणारा रसूल (पैगंबर) आम्ही 
पाठविला होता. 

मूसा (अ.) यांनी त्यांच्याजवळ ही मागणी केली की, अल्लाहच्या 
दासांना माझ्या सोबत पाठवा. मी तुमच्यासाठी सत्यनिष्ठ (भरोशाचा) 
पैगंबर आहे. 

आणि हेही ऐका की, अल्लाहच्या विरोधात विद्रोह करू नका. मी तुमच्या 


























44. अद-दुखान 594 पारा 25 














जवळ स्पष्ट अशा प्रमाण-पुराव्यासह आलो आहे. 

20. मूसा (अ.) म्हणाले, मी तर त्याचा आधार घेतला आहे, जो माझाही 

पालनहार आहे व तुमचाही पालनहार तोच एक आहे, यापासून की, 

तुम्ही मला दगडांनी ठार मारावे. 

. जर माझे म्हणणे तुम्ही मानत नसाल तर मग तुम्ही माझ्यापासून 

वेगळे रहा. 

. मूसा (अ.) यांनी आपल्या रबजवळ दुआ केली, हे पालनहार! हे 

अपराधी लोक आहे. 

23. माझ्या दासांना रात्रीतूनच घेऊन जा. शत्रूतफे तुमचा पाठलागही 
केला जाईल. 

24. तुम्ही समुद्राला शांत अवस्थेत सोडून पुढे निघुन जा. खात्रीने त्यांचे 
सैन्य बुडणार आहे. 

25. किती तरी बागा आणि झरे सोडून हा काफिला निघाला. 

26. शेती वाडी व उत्तम घरादारांपासून आम्ही त्यांना बेदखल केले. 

27. आणि कृपा देणग्यांनी युक्‍त अशी सर्व सामुग्री आम्ही त्यांच्याकडून 
हिसकावून घेतली. 

28. अशा प्रकारे झाले की, त्यांचा वारस आम्ही दुसऱ्या लोकांना बनविले. 

29. तेव्हा न त्यांच्यासाठी आकाश रडले ना जमीन आणि त्यांना संधीही 
दिली गेली नाही. 

30. आणि आम्ही बनी इस्राईलला या अपमानयुक्‍त त्रासापासून मुक्ति दिली. 

31. फिरऔनच्या गुलामीतून आम्ही त्यांची सुटका केली. खरोखर फिरऔन 
अतिशय गर्विष्ठ झाला होता आणि मर्यादापार करून पुढे गेला होता. 

32. आणि आम्ही ज्ञान विषयक दृष्टीनेही त्यांना जगातील सर्व लोकांवर 
श्रेष्ठता दिली. 

33. आणि आम्ही त्यांना अनेक निशाण्या दिल्या होत्या, ज्यात उघडपणे 
कसोटी होती. 

34. हे लोक सांगत आहेत की. 

35. पहिल्या वेळचे मरण बस झाले, मग पुढे आम्हाला उठविले जाण्याची 
संधी काही येऊ शकत नाही. 

36. जर सच्चे असाल तर आमच्या मरण पावलेल्या वाडवडीलांना जिवंत 
करून आणा. 





2 


ळं 


2 


1२) 





नड 

















44. अद-दुखान 595 पारा 25 

















37. काय हे लोक, तुब्बअचा (यमनचा राजाचा) जनसमूह व त्यांच्यापूर्वी 
होऊन गेलेल्या लोकांपेक्षाही जास्त ताकतवान झाले? आम्ही त्या 
सर्वांना नष्ट करून टाकले, हे सर्व अपराधी लोक होते. 

38. आकाशांच्या व जमीनीच्या आणि त्यांच्या दरम्यानच्या चीज वस्तूपैकी 
कोणालाही आम्ही खेळ तमाशा म्हणून बनविले नाही. 

39. या सर्वांना आम्ही सत्याच्या आधारावर बनविले आहे, परंतु बहुतेक 
लोक जाणत नाहीत. 

40. निःसंदेह, फैसल्याच्या दिवसाची घडी या सर्वासाठी निर्धारित आहे. 

41. ज्या दिवशी कोणताही मित्र आपल्या मित्राच्या कामी येणार नाही 
आणि कोणी कोणाची मदतही करू शकणार नाही. 

42. परंतु ज्याच्यावर अल्लाह दया कृपा करील. यात मुळीच शंका नाही 
की, तो मोठा जबरदस्त आणि दयावान आहे. 

43. जक्कूमचे झाड, खात्रीने एक सूचना आहे. 

44. गुन्हेगार लोकांचे भोजन आहे. 

45. वितळलेल्या तांब्या प्रमाणे जहन्नम वाल्यांच्या पोटात उकळत राहील. 

46. ज्या प्रकारे गरम तापलेले पाणी उकळत असते. 

47. पकडा याला आणि ओढत आणून जहन्नमच्या मध्य भागी फेकून द्या. 

48. मग याच्या डोक्यावर अजाबचे गरम उकळते पाणी टाका. 

49. तू स्वतःला मोठा मान प्रतिष्ठा राखणारा समजत होता, आता 
अजाबचा स्वाद चाख. 

50. निःसंदेह, हाच तो अजाब आहे, ज्या विषयी तुम्ही शंका करीत होते. 

51. निःसंदेह त्या दिवशी परहेजगार (पापमुक्त) लोक शांतीच्या ठिकाणी 
असतील. 

52. बाग बगीचे व झऱ्यांच्या समृद्ध इलाक्यात असतील. 

53. पातळ रेशम व दाट रेशमाचा पोषाख घालून एकमेकांसमोर बसलेले 
असतील. 

54. अशाप्रकारे आम्ही त्यांची जोडी बांधून देऊ, गोऱ्या व विशाल नेत्रांच्या 
स्त्रियाशी. 

55. तिथे ते शांती समाधानाने प्रत्येक प्रकारची फळे मागवून घेतील. 

56. पहिला मृत्यु, जो त्यांनी इथे चाखला होता, त्या नंतर तिथे त्यांना 
कधीही मृत्युचे भय राहणार नाही. अल्लाहने त्यांना नरकाच्या अजाबा 















































45. अल-जासिया 596 पारा 25 














पासून नेहमीकरीता वाचविले. 

57. ही त्यांच्या पालनकर्त्याची त्यांच्यावर कूपा झाली आणि ही सर्वात 
मोठी सफलता आहे. 

58. आम्ही या कुरआनास तुमच्या भाषेत सहज सोपे केले, यासाठी की, 
या लोकांनी बोध उपदेश प्राप्त करू शकावे. 

59. तेव्हा आता होणाऱ्या परिणामाची तुम्हीही प्रतिक्षा करा आणि त्यांना 
देखील प्रतिक्षा करू द्या. 


45. अल-जासिया 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 3” आयती आणि 4 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हा - मीम. 

2. हा ग्रंथ जबरदस्त हिकमत राखणाऱ्या अल्लाहने उतरविला आहे. 

3. निःसंदेहे आकाशांमध्ये व जमीनीवर प्रत्येक ठिकाणी 
ईमानधारकांकरीता निशाण्या आहेत. 

4. तुमच्या निर्मितीत व सर्व प्रकारच्या जनावरांच्या निर्मितीच्या विस्तारात 
विश्‍वास राखणाऱ्या जनसमूहाकरीता भरपूर बोध-चिन्हे आहेत. 

5. रात्र दिवसाच्या पुढे मागे येण्या-जाण्यात, अल्लाहतर्फे आकाशातून 
तुमच्यासाठी रोजी (आजिविका) उतारण्यात, जमीनीला मृत झाल्या 
नंतर पुन्हा जिवंत करण्यात आणि वाऱ्यांच्या भ्रमण-चक्रात, बुद्धिमान 
लोकांकरीता भरपूर बोध-चिन्हे आहेत. 

6. या अल्लाहच्या खऱ्या खऱ्या आयती (वचने) आहेत, ज्या तुम्हाला 
आम्ही वाचून ऐकविल्या आहेत आता हे लोक, अल्लाहचे फर्मान व 
त्यांच्या निशाण्यासमोर येऊन पोहचल्या नंतर, आणखी कोणत्या 
गोष्टीवर ईमान आणतील? 

7. प्रत्येक सकत खोट्या अपराधीकरीता भयंकर विनाश आहे. 

8. याच्यासमोर वाचल्या गेलेल्या अल्लाहच्या आयतींना ऐकून घेतल्या 
नंतरही याला आपल्या घमेंडीपणाची मोठी जिद्द आहे; जणू याने काही 
ऐकलेच नाही. त्यास दुःखाचा मारा पडण्याची खुशखबर द्या. 

9. आमच्या आयतींपैकी एखादी गोष्ट याच्या कानावर पडली तर तिला 

थट्टा मस्करीत उडवितो. अशा लोकांसाठी अतिशय अपमानदायक 


ज्न्नो 





























45. अल-जासिया 597 पारा 25 














10. 


1 


न्न 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


अजाब (सजा यातना) आहे. 

यांच्यासमोर जहन्नम आहे आणि जे काही यांनी कमविले होते, ते 
यांच्या काहीच कामी पडणार नाही आणि यांनी अल्लाहशिवाय 
दुसऱ्यांना आपला मित्र व सहाय्यक समजून घेतले होते, ते ही अशा 
कठीण प्रसंगी काहीच उपयोगी पडले नाहीत आणि यांच्यासाठी मोठी 
सजा आहे. 


. तेव्हा हा ग्रंथ (कुरआन) परिपूर्ण मार्गदर्शन आहे. आता जे लोक 


आपल्या पालनकर्त्याच्या आयतींचा इन्कार करतील, त्यांच्यासाठी 
मोठा अजाब, दुःखाचा मारा आहे. 

अल्लाहने समुद्राला तुमच्या सेवा कार्यास लावले, त्याच्या हुकूमाने 
समुद्रात जहाज चालतात. यासाठी की, तुम्ही त्याची कूपा अर्थात 
रोजी शोधू शकावे आणि आभार मानावे. 

आणि त्यानेच आकाशांच्या व जमीनीच्या समस्त चीज वस्तूंना 
आपल्या असीम कृपेने तुमच्या सेवेच्या कामी लावून ठेवले आहे. 
निःसंदेह, यात विचार चिंतन करणाऱ्यांकरीता बोध-चिन्हे आहेत. 

हे पैगंबर (स.) तुम्ही ईमानधारकांना सांगा की, जे लोक अल्लाहतफे 
येणाऱ्या अजाबच्या दिवसांपासून गाफिल व बेपर्वा आहेत, त्यांच्या 
कृत्यांकडे दुर्लक्ष करा, जेणेकरून अल्लाहने स्वतः एका जमातीला 
तिच्या कर्माचा मोबदला द्यावा. 

जो कोणी सत्कर्म करतो, तर आपल्याच भल्याकरीता करतो आणि 
जो कोणी वाईट कर्म करील तर त्याचे संकटही त्याच्याच डोक्यावर 
येईल. मग तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याकडे परतविले जाल. 

निःसंदेह बनी इस्राईलला आम्ही ग्रंथ, हुकूमत (राज्यसत्ता) व पैगंबरी 
प्रदान केली होती आणि साफ स्वच्छ शुद्ध वस्तू खाण्याकरीता आणि 
जगातील समस्त लोकांवर यांना श्रेष्ठता दिली होती. 

आणि आम्ही त्यांना उघड व साफ साफ आदेश दिले. ज्ञान येऊन 
पोहचल्या नंतरही मतभेद करू लागले. आपसातील जिद्द घमेंडीमुळे 
त्यांच्यात फुट पडली. निःसंदेह, तुमचा पालनकर्ता कियामतीच्या 
दिवशी यांच्या समस्त मतभेदांचा फेसला करील. 

मग आम्ही आदेशांनीपूर्ण एक शरीअत (धर्म नियम शास्त्र) प्रदान 
केली. तेव्हा त्या नुसारच कर्म व आचरण करा आणि जे लोक ज्ञान 



































45. अल-जासिया 598 पारा 25 














19. 


20. 


2 


नळ 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 





राखत नाहीत, त्यांच्या मनाला आवडणाऱ्या गोष्टींची पर्वा करू नका. 
हे लोक अल्लाहच्या येथे तुमच्या काहीच उपयोगी पडणार नाहीत. 
जुलमी व अत्याचारी लोक इथे एकमेकांचे मित्र व हिमायती बनले 
आहेत; आणि पापमुक्त लोकांसाठी फक्त अल्लाहची हिमायत व 
दोस्ती पर्याप्त आहे. 

मानवांकरीता हा कुरआन डोळ्यांच्या दृष्टी सारखा आहे. मार्गदर्शन व 
दया कृपा त्या लोकांकरीता आहे, जे विश्‍वास राखतील. 





. काय अपराधांबद्दल धाडसी लोकांनी असे समजून घेतले आहे की, 


त्यांना व ईमान राखून सत्कर्म करणाऱ्यांना आम्ही एक समान करू 
आणि त्यांचे जगणे व मरणे समान असेल? नाही, मुळीच नाही. त्यांचा 
हा फेसला मुळीच योग्य नाही. 

आणि अल्लाहने आकाशांना व जमीनीला, जसे असावयास पाहिजे 
होते, बरोबर बनविले यासाठी की, प्रत्येक जीवाला त्याने केलेल्या 
कर्मांचा योग्य तो मोबदला दिला जाईल आणि कोणावरही जुलूम, 
अत्याचार केला जाणार नाही. 

बरे, तुम्ही त्या मनुष्याच्या स्थितीवर विचार केला, जो आपल्या 
इच्छेचा दास बनला ज्ञान असतांना डोळ्यांवर पडदा टाकला. आता 
अल्लाह नंतर कोण त्याला मार्गदर्शन करू शकतो? काय आताही 
तुम्ही उपदेश कबूल न कराल? 

हे लोक म्हणतात की, याच जगात आमचे जीवन आहे. याच ठिकाणी 
आम्ही मरतो व जगतो, आणि काल चक्र आम्हाला स्वतःच नष्ट 
करून टाकते. अशा चुकीच्या दाव्याबाबत त्यांच्याजवळ कसलाही 
ज्ञानविषयक पुरावा नाही फक्त अटकळ व काल्पनिक गोष्ट बोलतात. 
जेव्हा आमच्या साफ व स्पष्ट आयती त्यांना वाचून ऐकविल्या गेल्या, 
तेव्हाही त्यांची जिद्द हीच राहिली की, बरे आता आमच्या वाड 
वडीलांना जिवंत करून आणा, जर तुम्ही सच्चे असाल. 

तुम्ही त्यांना सांगा की, अल्लाहच तुम्हाला जिवंत करतो, तोच 
तुम्हाला मृत्यु देतो. मग तोच तुम्हा सर्वाना कियामतीच्या दिवशी जमा 
करील, ज्या विषयी कसलीही शंका नाही, परंतु बहुतेक लोक ही 
हकीकत जाणत नाहीत. 

आकाशाची व जमीनीची राजसत्ता केवळ एक अल्लाहची आहे आणि 






































45. अल-जासिया 599 पारा 25 














28. 


29. 


30. 


3 


क 


32. 


33. 


34. 


35. 


ज्या दिवशी कियामत कायम होईल, त्या दिवशी खोटे ठरविणारे फार 
नुकसानात राहतील. 

तुम्ही प्रत्येक जमातीला अशा अवस्थेत पहाल की, ती गुडघे टेकून 
पडली आहे. प्रत्येक उम्मत (समुदाया) ला तिच्या कर्म-लेखाकडे 
बोलविले जाईल. आज तुम्हाला फक्त तुमच्या कर्माचे फळ दिले 
जाईल. 

हे आमचे दफतर (रेकॉर्ड) आहे, जे तुमच्याबद्दल खरे खरे बोलत आहे. 
तुम्ही जे काही या जगाच्या जीवनात करीत होते, आम्ही ते बरोबर 
लिहून घेत राहिलो. 

तेव्हा, ज्या लोकांनी ईमान कबूल केले व सत्कर्म करीत राहिले, 
त्यांचा पालनकर्ता, त्यांना आपल्या कूपा छत्रात दाखल करून घेईल. 
ही स्पष्ट व उघड सफलता आहे. 














.आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला असेल, त्यांना सांगितले जाईल 





आमच्या आयती तुम्हाला वाचून ऐकविल्या जात नव्हत्या? मग तुम्ही 
घमेंड केली आणि आज तुम्ही एक अपराधी जमात बनून आला 
आहात. 

आणि जेव्हा सांगितले जात होते की, अल्लाहचा वायदा सच्चा आहे 
आणि कियामतीची घडी येण्याबद्दल काहीच शंका नाही. तेव्हा तुम्ही 
म्हणाले होते की, आम्ही जाणत नाही की, कियामत काय असेल मात्र 
कधी हा विचार आमच्याही मनात येतो, परंतु विश्‍वास बसत नाही. 
आणि त्या दिवशी यांच्यावर यांच्या कर्मांचे समस्त वाईट पैलू जाहीर 
होतील व यांच्यावर तेच संकट कोसळून पडेल, ज्याला थट्टा मस्करीत 
उडवित होते. 

आणि फर्माविले जाईल की, आज आम्हीही तुम्हाला दृष्टी आड करू, 
ज्या प्रमाणे तुम्ही आजच्या या दिवसाच्या भेटीचा विसर पाडला होता. 
आज तुमचे ठिकाण आग आहे आणि तुमचा कोणीही सहाय्यक 
राहिला नाही. 

हे अशासाठी की, तुम्ही अल्लाहच्या आयतींना थट्टेत उडवित राहिले 
होते आणि या जगाच्या जीवनाने तुम्हाला धोक्यात टाकले होते. 
तेव्हा, हे लोक कधीही आगीतून बाहेर काढले जाणार नाही आणि 
त्यांची तौबा (क्षमा-याचना) किंवा सबब काहीच मानले जाणार नाही. 



































46. अल-अहकाफ 600 पारा 26 














36. तेव्हा, सर्व प्रशंसा अल्लाहकरीताच आहे, जो समस्त आकाशांचा व 


जमीनीचा पालनहार आहे आणि तोच पालनहार आहे समस्त 
विश्‍्वांचा. 


37. आणि त्याचाच मोठेपणा कायम आहे आकाशांमध्ये व जमीनीवर आणि 


1 


९० 


टा 


ळ 


> 


तोच जबरदस्त हिकमत राखणारा आहे. 


46. अल-अहकाफ 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 35 आयती आणि 4 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावान जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





- 
क व व ॥हकमतशा अल्लाहच्या हा ग्रथ उतरावला 


2. 


गेला. 


. आम्ही आकाशांना व जमीनीला आणि यांच्या दरम्यानच्या सर्व चीज 





वस्तूंना सत्य-आधारावर व एका ठराविक मुदतीकरीता निर्माण केले 
आहे. इन्कारी लोकांना याची खबर जेव्हा देखील दिली जात, तेव्हा ते 
तोंड फिरवून टाळतात. 


. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, ज्यांना तुम्ही अल्लाहशिवाय दुआ 


करतांना पुकारता, मला हे सांगा की, जमीनीचा केवढा हिस्सा त्यांनी 
निर्माण केला आहे किंवा आकाशांमध्ये त्यांची काही भागीदारी असेल 
तर मला याचीही सूचना द्या. जर सच्चे असाल तर याच्यापूर्वीचा 
एखादा ग्रंथ माझ्याजवळ आणा, अथवा एखादे ज्ञानाचे चिन्ह 
तुमच्याजवळ असेल तर तेही सादर करा. 


. आणि त्याहून जास्त मार्गभ्र्ट आणखी कोण असेल, जो 


अल्लाहशिवाय कोणा दुसऱ्याला पुकारेल जो कियामतीपर्यंत त्यांच्या 
दुआ (याचने) ला उत्तर देऊ शकणार नाही व कबूल करू शकणार 
नाही आणि त्याच्या दुआबाबत बेखबरही असेल. 


. आणि जेव्हा समस्त मानवांना हश्रच्या दिवशी एकत्रित केले जाईल, 





तेव्हा हे त्यांचे शत्रू बनतील, आणि त्यांची दुआ व उपासना सर्वाचा 
इन्कार करतील. 


. आणि जेव्हा यांना आमच्या आयतीं स्पष्ट वाचून ऐकविल्या जातात, 


तरीही इन्कार करणारे लोक, सत्याविषयी, जे त्यांच्याजवळ येऊन 

















46. अल-अहकाफ 601 पारा 26 

















पोहचले आहे, म्हणतात, ही तर उघड जादू आहे. 

8. काय हे लोक असे म्हणतात की, त्याने हे कुरआन स्वतः आपल्या 
मनाने रचून घेतले आहे? तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, मी जर असे 
केले आहे तर अल्लाहच्या मुकाबल्यात कोणत्याही गोष्टीत तुम्ही मला 
वाचविण्याचे सामर्थ्य राखत नाही. अल्लाहला चांगल्या प्रकारे माहित 
आहे की, या कुरआनाबाबत कशा निराधार गोष्टी तुम्ही बोलता. 
माझ्या व तुमच्या दरम्यान अल्लाहची साक्ष पुरेशी आहे. आणि तो 
माफ करणारा, दया करणारा आहे. 

9. तुम्ही (स.) सांगा की, मी काही नवीन व जगा वेगळा पैगंबर नाही, 
माझ्या व तुमच्या बाबतीत कोणता फैसला केला जाईल, मी सांगू 
शकत नाही. मी तर फक्त त्या वहीचे अनुसरण करण्यात मग्न आहे, 
जी माझ्यावर उतरविली गेली आहे. मी तर उघडपणे व स्पष्ट रित्या 
भय दाखविणारा आहे. 

10. तुम्ही (स.) म्हणा की, बरे हे तर सांगा की, हे कुरआन 
अल्लाहच्यातफे असेल आणि तुम्ही त्याचा इन्कार कराल (तर तुमची 
काय दशा होईल?) वास्तविक बनी इस्राईलचा एक साक्षीदार याच 
प्रकारे आपल्या ग्रंथाद्वारे गवाही प्राप्त करून ईमानधारक झाला आणि 
तुम्ही आपल्याच गर्व घमेंडीत राहिले. निःसंशय अल्लाह (अशा) 
जुलमी व अत्याचारी जमातीच्या लोकांना मार्गदर्शन करणार नाही. 

. इन्कार करणाऱ्यांनी ईमानधारकांबद्दल म्हटले की, जर हा दीन (धर्म) 
अधिक चांगला असता तर या लोकांनी आमच्या अगोदर धावून याला 
कबूल केले नसते. जेव्हा इन्कारी लोकांना यापासून मार्गदर्शन लाभले 
नाही, तेव्हा म्हणाले की, हे जुने पुराणे असत्य आहे. 

. आणि यापूर्वी मूसा (अ.) यांचा ग्रंथ, मार्गदर्शक व कृपा होता. आता 
हा ग्रंथ अरबी भाषेत पाठविला गेला आहे, समस्त आसमानी 
(आकाशातून अवतरलेल्या) ग्रंथांचा सच्चा पैलू समोर आणतो. हा, 
अत्याचारींना त्यांच्या परिणामाचे भय दाखवितो आणि सत्कर्म 
करणाऱ्यांना शुभ समाचार देतो. 

13. निःसंशय, ज्या लोकांनी असे म्हटले की, आमचा रब (पालनहार) 

अल्लाह आहे, मग आपल्या या कथनावर कायम राहीले तर त्यांना 
कसलेही भय नाही व कधीही त्यांना दुःख होणार नाही. 

















कळक 





[२० 

















46. अल-अहकाफ 602 पारा 26 














14. हेच लोक नेहमी जन्नतमध्ये राहणारे आहेत, चांगला मोबदला प्राप्त 
केला त्या कर्मांचा जे ते जगात करीत राहिले होते. 

15. आणि आम्ही मानवाला आपल्या माता-पित्याशी चांगले वर्तन 
करण्याची ताकीदपूर्ण वसीयत केली, त्याच्या मातेने मोठ्या कष्टासह 
त्याला आपल्या पोटात ठेवले आणि बाळाच्या जन्म प्रसंगी फार त्रास 
उचलला आणि बाळ पोटात राहिल्यापासून त्याचे दूध सोडविण्यापर्यंत, 
तीस महीने ही सेवा पार पाडत राहिली. आता मनुष्य मोठा होऊन 
तरूण वयास पोहचला आणि जेव्हा चाळीस वर्षाच्या वयास पोहचला, 
तेव्हा एक नेक भला मनुष्य असेच म्हणेल की, हे माझ्या पालनकर्ता! 
मला तौफिक (सदबुद्धि) दे की, मी तुझ्या कूपा देणगीबद्दल आभार 
मानावे, जी तू मला इनाम म्हणून प्रदान केली; आणि माझ्या आई- 
बापावरही तुझा मोठा उपकार राहिला आणि मी अशी सत्कर्म 
करावीत ज्यामुळे तू राजी व्हावे आणि माझ्या नंतर माझ्या संततीचाही 
सुधार जारी राख. मी तुझ्याकडे परतून येणारच आहे. आणि मी तुझ्या 
मुस्लिम (आज्ञाधारक) दासांमध्ये सामील झालो आहे. 

16. अशा लोकांची सत्कर्मे आम्ही स्वीकार करू व त्यांचे अपराध माफ 
करू. हे लोक जन्नतमध्ये जाणारे आहेत. हा अगदी सच्चा वायदा 
आहे, जो आमच्यातफे त्यांच्याशी केला जात आहे. 

17. आणि ज्याने आपल्या आई वडीलांना असे म्हटले की, तुमच्याबद्दल 
खेद आहे, काय मला ही धमकी देता की, मेल्यानंतर जमीनीतून 
बाहेर काढला जाईन, वास्तविक माझ्या अगोदर कित्येक काळचे लोक 
मेलेत (कोणीही जिवंत झाला नाही) त्याचे आई बाप अल्लाहजवळ 
फरयाद करतात (की या नादानाला मार्गदर्शन कर, व मुलाला 
म्हणतात की) अरे अभाग्या, ईमान कबूल कर, (अन्यथा बरबाद 
होशील) अल्लाहचा वायदा निश्‍चितच सच्चा आहे. उत्तर देतांना 
मुलगा म्हणाला अहो, आणखी नाही, या सर्व पूर्वीच्या लोकांच्या 
कहाण्या आहेत. 

18. अशा लोकांवर अपराध सिद्ध झाला, ज्या प्रकारे पूर्वीच्या लोकांवर 
सिद्ध झाला होता, मग ते जिन्नात असोत किंवा मानव, असे सर्व 
लोक मोठ्या भारी नुकसानात राहिले. 

19. प्रत्येकाकरीता, त्यांच्या आचरणानुसार दर्जे ठरलेले आहेत; ज्याचा 















































46. अल-अहकाफ 603 पारा 26 














20. 


2 


लळे, 


22. 


23. 


24. 


25. 


पुरेपूर मोबदला त्यांना दिला जाईल; आणि जुलूम अत्याचार 
कोणावरही केला जाणार नाही. 

ज्या दिवशी अशा इन्कारी लोकांना आगी पुढे आणले जाईल व 
सांगितले जाईल की, या जगाच्या जीवनात जी मौज मजा करायची 
होती, करून घेतली आणि जो फायदा उचलायचा होता, तो उचलून 
घेतला, बस आज तुम्हाला अपमानाचा अजाब दिला जाईल, कारण 
धरतीवर नाहक आपला मोठेपणा दाखवत होते व मोठी अकड 
दाखवून अपराध करीत होते. 





. आद जमातीचे बांधव (हुद अ.) चा उल्लेख करा, जेव्हा त्यांनी 


आपल्या जमातीला अहकाफमध्ये (वाळवंटातील टेकडयां मधला भू 
परदेश) सजा यातनेचे भय दाखविले. या आद जमातीच्या पुढे मागे 
सतत पैगंबर येत राहिले आणि हा संदेश देत राहिले की, 
अल्लाहशिवाय दुसऱ्या कोणाची उपासना करू नका, हूद (अ.) यांनी 
असेही फर्माविले की, मला भिती वाटते की, तुम्हाला एक दिवस 
मोठ्या सकत सजा यातनेत धरले जाईल. 

जमातीचे लोक उत्तर देतांना म्हणाले की, हे काय बोलत आहात? 
काय तुम्ही, आम्हाला आमच्या उपास्यांपासून फिरवू इच्छिता? बरे तर, 
ज्याची धमकी देत आहात, तो अजाब (सजा-प्रकोप) लवकर घेऊन 
या, जर तुम्ही सच्चे असाल? 

उत्तर देतांना पैगंबर म्हणाले की, अजाब केव्हा येईल याचे ज्ञान तर 
फक्त अल्लाहलाच आहे जो संदेश तुमच्यापर्यंत पोहचविण्याची माझी 
जबाबदारी होती, तो मी पोहचविला. परंतु मी पाहिले की, खरोखर 
तुम्ही एक अज्ञानी व मूर्ख जमातीचे लोक आहात. 

मग जेव्हा त्यांनी पाहिले की, घनघोर ढग यांच्या वादी-मैदानात 
पसरले आहेत, तेव्हा म्हणाले की, वाह! हे तर चांगल्या पावसाचे 
निशाण आले की, आमच्यावर (भरपूर) पाऊस पडेल; नव्हे, उलट या 
ढगांमध्ये एक सक्त व वेगवान आंधी-तुफानाचा दुःखदायक अजाब 
आहे, ज्याची तुम्हाला फार घाई होती. 

या तुफानाचे हे काम होते की, आपल्या पालनकर्त्याच्या आदेशाने 
प्रत्येक वस्तूची नास धूस करून टाकावी, शेवटी त्यांच्या घरांशिवाय 
काहीही दिसत नव्हते. अशाप्रकारे आम्ही अपराधींना मोबदला देत असतो. 





























46. अल-अहकाफ 604 पारा 26 














26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3 


लयी 


32. 





आणि आम्ही त्यांना जसे सामर्थ्य दिले होते, तसे आता पर्यंत तुम्हाला 
दिले नाही. आम्ही त्यांना कान, डोळे व हृदयही प्रदान केले होते. 
परंतु हे लोक अल्लाहच्या आयतींमध्ये झगडे काढू लागले तेव्हा त्यांचे 
कान, डोळे व हृदय त्यांच्या काहीच उपयोगी पडले नाहीत आणि 
ज्या अजाबला ते थट्टेत उडवित राहिले होते, त्यानेच त्यांना घेरून 
नष्ट करून टाकले. 

तुमच्या आसपासच्या अनेक वस्त्यांना आम्ही नष्ट करून टाकले. 
त्यांनाही वेगवेगळया प्रकारे आपल्या शक्ति सामर्थ्यची चिन्हे आम्ही 
दाखविली यासाठी की, त्यांनी आपल्या वाईट कर्मापासून थांबावे. 
जेव्हा आमचा अजाब आला, तेव्हा अल्लाहशिवाय त्या उपास्यांनी 
यांची मदत का नाही केली, ज्यांना या लोकांनी आमच्या निकट 
येण्यासाठी उपास्य बनवून ठेवले होते, खरे तर यांच्याकडून ते हरवले 
आणि ही त्यांची बनावटी गोष्ट होती आणि ते अशाच मनगढत गोष्टी 
बनवित असत. 

आणि जेव्हा आम्ही जिन्नांच्या एका जमातीचा झुकाव फिरवून त्यांना 
तुमच्याकडे पोहचविले, तेव्हा फार लक्षपूर्वक (ध्यान देऊन) कुरआन 
ऐकत राहिले. जेव्हा त्यांच्यासह आणखी जिन्न हजर झाले, तेव्हा 
आपसात एकमेकांना म्हणू लागले की, चूप चाप रहा. जेव्हा कुरआनचे 
पढणे संपले तेव्हा आपल्या जमातीकडे परत गेले, यासाठी की, 
त्यांनाही याची सूचना द्यावी. 

त्यांनी आपल्या लोकांना सांगितले की, हे समाज-बांधवांनो! आम्ही 
एक आसमानी-ग्रंथ ऐकून आलो आहोत, जो मूसा (अ.) यांच्या नंतर 
उतरविला गेला आहे, आपल्या पूर्वी अवतरलेल्या आसमानी ग्रंथांची 
सत्यता सिद्ध करतो, सत्य आणि सरळ मार्गाकडे मार्गदर्शन करतो. 




















. हे आमच्या जमातीच्या लोकांनो! अल्लाहकडे बोलविणाऱ्याची पुकार 


कबूल करा, आणि त्यावर ईमान राखा. अल्लाह तुमचे अपराध माफ 
करील, व तुम्हाला दुःखदायक सजा यातनेपासून वाचविल. 

आणि जो अल्लाहकडे बोलविणाऱ्याचे म्हणणे मानणार नाही, तो या 
धरतीपासून फरार होऊन कोठे पळून जाऊ शकणार नाही आणि 
अल्लाहसमोर त्याची हिमायत समर्थन करणारा कोणी नसेल, तर 
अशा प्रकारचे लोक उघड मार्गभ्रष्टतेत आहे. 




















47. मुहम्मद 605 पारा 26 














33. 


34. 


3 


छा 


न्न 


> 


£> 


काय त्यांनी नाही जाणले की, ज्या अल्लाहने आकाशांना व 
जमीनीला बनविले, त्यांना निर्माण करण्यात थोडासाही थकला नाही, 
तो मृतांना जिवंत करण्यात निश्‍चितपणे समर्थ आहे. का नव्हे? तो 
तर सर्व काही करण्यास समर्थ आहे. 

ज्या दिवशी या इन्कारी लोकांना आगी पुढे आणले जाईल व 
विचारले जाईल की, काय हे सत्य नाही? ते उत्तर देतील, का नव्हे? 
आमच्या पालनकर्त्याची शपथ! हे तर अगदी सत्य साबीत झाले. 
त्यांना उत्तर मिळेल की, आता आपल्या इन्कारी होण्याची सक्त सजा 
चाखत रहा. 








. तेव्हा हे पैगंबर (स.)! तुम्ही धीरज राखून अटळ रहा ज्या प्रकारचा 


धीर संयम बुलंद हौसला राखणाऱ्या (दृढनिच्खयी) पैगंबरांनी 
दाखविला होता, आणि त्यांच्या मामल्यात घाई करू नका. त्यांच्याशी 
जो वायदा केला जात आहे, तो पाहताच त्यांना असे वाटेल की, 
जगात दिवसाच्या घडी (घटिका) भर मोहलतीपेक्षा जास्त राहिले 
नव्हते. तुम्ही या कुरआनास पोहचवून द्या, तेव्हा आज्ञा न मानणाऱ्या 
लोकांशिवाय आणखी कोणीही बरबाद होणार नाही. 








47. मुहम्मद 





ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 38 आयती आणि 4 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. ज्या लोकांनी इन्कार केला व अल्लाहच्या मार्गापासून रोखले, 





अल्लाहने त्यांची कर्मे नष्ट करून टाकलीत. 

आणि ज्यांनी ईमान राखले व सत्कर्म करीत राहिले, आणि ईमान 
राखले त्यावर जो मुहम्मद (स.) यांच्यावर उतरविला गेला आणि तो 
पूर्णतः सत्य आहे त्यांच्या पालनकर्त्यातफे, तर अल्लाहने अशा 
लोकांचे अपराध माफ केले व त्यांची अवस्था दुरूस्त केली. 

हे अशासाठी की, जे इन्कारी आहेत त्यांनी असत्याचे अनुसरण केले 
आणि ज्यांनी ईमान राखले त्यांनी आपल्या पालनकर्त्यातफे आलेल्या 
सत्याचे अनुसरण केले. अशाप्रकारे अल्लाहने लोकांसाठी त्यांचे 
अहवाल (वृत्तांत) सांगितले. 

आणि जेव्हा इन्कारी लोकांशी तुमचा मुकाबला होईल, तेव्हा त्यांच्या 























47. मुहम्मद 606 पारा 26 














माना (गर्दन) उडवा, येथपर्यंत की, त्यांना चांगल्या प्रकारे कुचलून 
टाका व मजबूतपणे बांधा. या आदेशाद्वारे तुम्हाला ही सवलतही 
दिली जात आहे की, कैदींना उपकार करून सोडू इच्छित असाल 
तर सोडून द्या किंवा फिदया (दंड) वसूल करून सोडायचे असेल तर 
तसे करा, येथ पावेतो की, लढाईचा जोर तुटावा. अशाप्रकारे 
अल्लाहने इच्छिले असते तर या इन्कारी लोकांशी त्यांने स्वतःच 
बदला (सूड) घेतला असता. पण तुम्हाला एकमेकांशी परीक्षेत 
(कसोटीत) टाकणे हा हेतू होता आणि जे लोक अल्लाहच्या मार्गात 
ठार केले जातील अल्लाह त्यांच्या कोणत्याही कर्माला वाया जाऊ 
देणार नाही. 








. अल्लाह त्यांना सफलतेच्या मार्गावर त्वरीत चालविल आणि त्यांची 


सर्व कामे पार पाडतील. 








. आणि त्यांना त्या जन्नतमध्ये दाखल करील, ज्याची ओळख त्यांना 


अगोदरपासून करून दिली. 





. हे ईमानधारकांनो! जर तुम्ही अल्लाहच्या दीन धर्माच्या मदतीकरीता 


उठून उभे राहाल, तेव्हा अल्लाह तुमची जरूर मदत करील आणि 
तुमचे पाय मजबूतीने दृढ करील. 


. आणि जे इन्कारी लोक आहेत, त्यांचे पाय उखडतील आणि अल्लाह 


त्यांची सत्कर्मे बरबाद करील. 





. हे अशासाठी की, जे अल्लाहने अवतरीत केले, ते त्यांना आप्रिय 


वाटले. तेव्हा अल्लाहने त्यांची सर्व सत्कर्मे नष्ट करून टाकली. 


. काय त्यांनी जमीनीवर हिंडून फिरून पाहिले नाही की, त्यांच्या 





पूर्वीच्या लोकोचा काय परिणाम झाला! अल्लाहने त्यांना उद्ध्वस्त 
केले (मूळ बुनियाद सहीत उपटून फेकले) आणि इन्कारी लोकांकरीता 
अशी अनेक उदाहरणे आहेत. 


. खरी गोष्ट अशी की, अल्लाह ईमानधारकांचे काम बनविणारा आहे 


आणि इन्कारी लोकांची हिमायत करणारा कोणी नाही. 


. निःसंदेह, अल्लाह ईमान वाल्यांना, जे सत्कर्म करून आले असतील, 


अशा जन्नतींमध्ये दाखल करील ज्यांच्या खाली नहरी (प्रवाह, वाहत 
असतील. इन्कार करणारे तर काही दिवसपर्यंत आम्ही दिलेल्या वर 
इथे मौज मजा करीत आहेत आणि अशाप्रकारे खातात जसे चार 

















47. मुहम्मद 607 पारा 26 














14. 


पायांची जनावरे खातात, त्यांचे ठिकाण आगीतच आहे. 


. किती तरी शहरे अशी होती की, जी या वस्तीपेक्षा जास्त शक्तिशाली 


होती, ज्याच्या रहिवाश्यांनी तुम्हाला या शहरा बाहेर निघण्यावर 
मजबूर केले. आम्ही त्यांना नष्ट करून टाकले की, कोणी एकही 
मदत करणारा त्यांना लाभला नाही. 

तर काय जो मनुष्य, आपल्या पालनकर्त्यातफे स्पष्ट प्रमाणावर असेल, 
त्याच्या सारखा असेल, ज्याची वाईट कर्मे त्याला चांगली दाखविली 
जात असतील, आणि असे लोक मनोकामनांच्या मागे चालत 
असतील. 








. त्या जन्नतची कैफियत ऐका, जिचा पापमुक्त लोकांशी वायदा केला 





जात आहे की, यात अशा पाण्याचे झरे (नहरी) वाहत असतील, जे 
कधीही खराब होणार नाही आणि दुधाचे पाट वाहत असतील, 
ज्याच्या स्वादात फरक पडणार नाही आणि मद्याचे झरे जे 
पिणाऱ्यांसाठी स्वादिष्ट असेल; आणि साफ स्वच्छ, फेस नसलेल्या 
मधाचे प्रवाहही असतील आणि तिथे त्यांच्याकरीता सर्व प्रकारचे मेवे, 
प्रत्येक वेळी हजर असतील आणि सर्वात मोठी कृपा देणगी ही की, 
त्यांच्या पालनकर्त्यातर्फे त्यांना माफी मिळालेली असेल. आता सांगा 
की, हे चांगले राहिलेत कि ते लोक, जे नेहमी आगीत राहतील व 
त्यांना उकळते पाणी पाजले जाईल, जे त्यांच्या आतडयांचे तुकडे 
करून टाकील. 





. आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक असे ही आहेत की, तुमच्याकडे कान 


लावून बोलणे ऐकतात, येथपर्यंत की, जेव्हा तुमच्या बैठकीतून निघून 
जातात, तेव्हा जाणून बुजून ज्ञानी लोकांना विचारतात की, आताच 
पैगंबरानी काय फर्माविले होते? हे असे लोक आहात की, अल्लाहने 
त्यांच्या हृदयांवर मोहर लावली आणि हे आपल्या मनाला आवडणाऱ्या 
गोष्टींचे अनुसरण करणारे आहेत. 








. जे लोक सत्य गोष्ट ऐकून सन्मार्गावर आले आहेत, अल्लाह त्यांना 


आणखी जास्त मार्गदर्शन करतो, आणि त्यांना त्यांच्या तकवा (पाप 
मुक्‍त राहण्या) ची पद्धतही प्रदान करतो. 





. मग काय हे लोक कियामतीच्या त्या घडीची वाट पाहत आहेत, जी 





त्यांच्यावर अचानक येऊन पडेल आणि तिची लक्षणे व चिन्हे तर 

















47. मुहम्मद 608 पारा 26 














19. 


20. 


2 


जळी, 


22. 


2 


९2 


24. 


25. 


26. 


येऊन पोहचली आहेत आणि जेव्हा कियामत त्यांच्यावर येईल तर 
त्या वेळी उपदेश मानल्याने त्यांना काहीच लाभ होणार नाही. 

तेव्हा चांगले लक्षात घ्या की, अल्लाहच्याशिवाय कोणी उपास्य नाही 
आणि आपल्या स्वतःकरीता, व ईमानधारक पुरूष स्त्रीयां सर्वांकरीता 
अपराधांच्या माफीची प्रार्थना करीत रहा. तुमचे चालणे फिरणे व जिथे 
जाऊन तुम्हाला राहायचे आहे, अल्लाहला सर्व माहित आहे. 

आणि कधी ईमानधारकही म्हणतात, योग्य झाले असते की, लढाईच्या 
परवानगीबद्दल एखादी सूरह अवतरली असती, मग जेव्हा सूरह 
अवतरीत झाली की, ज्यात लढाईच्या आदेशांचे वर्णन असते, तेव्हा 
तुम्ही पाहता की, ज्यांच्या मनात ढोंगीपणाचा रोग आहे, ते 
तुमच्याकडे अशा नजरेने पाहतात, ज्या प्रमाणे मृत्यु-समयी बेहोशी 
अवस्थेत एखाद्याची भयपूर्ण दृष्टी होते, अशा लोकांकरीता खराबी 
आहे. 











. एकनिष्ठतेच्या (वफादारीच्या) व त्यांच्या वचनांचा अर्थ माहित आहे, 


जेव्हा निर्णायक आदेश आला, तेव्हा अल्लाहशी आपल्या वचनात खरे 
उतरले असते तर त्यांच्यासाठी चांगले होते. 

आता तुम्हाकडून याशिवाय अन्य काय अपेक्षा केली जाऊ शकते की, 
जर देशात सत्ताधारी व्हाल तर उपद्रव माजवू लागाल व नाते संबंध 
तोडून टाकाल. 








. असा अत्याचार जे कोणी करतील, अल्लाहने त्यांचा धिःक्कार केला, 





त्यांना बहीरे बनविले, मग त्यांचे डोळे हिरावून त्यांना आंधळे करून 
टाकले. 

मग काय हे लोक कुरआनावर चिंतन करून समजून घेत नाही? 
काय त्यांच्या हृदयांवर कुलुप (ताले) पडले आहे? 

मार्गदर्शन स्पष्ट झाल्या नंतरही, जे लोक पाठ दाखवून, उलट 
पावलांनी निघुन गेले, सैतानाने त्यांना बहकावून फार लांबचे 
सुचविले. 

हे अशासाठी झाले की, त्यांनी अशा लोकांना जे अल्लाहने अवतरीत 
केलेल्या ग्रंथाला नापसंत करतात, हे वचन दिले होते की, तुमचे 
काही फेैसले आम्ही मान्य करू. त्यांच्या गुप्त गोष्टींना अल्लाह 
चांगल्या प्रकारे जाणतो. 





























47. मुहम्मद 609 पारा 26 














27. 


28. 


29. 


30. 


3 


ळी, 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


जेव्हा फरिश्ते प्राण ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्या तोंडावर व पाठीवर 
प्रहार करून मारत असतील, तेव्हा त्यावेळी त्यांची काय दशा होईल! 
हे अशा मुळे झाले की, अल्लाह ज्या गोष्टीपासून नाराज आहे, त्यावर 
हे चालत राहिले आणि अल्लाहच्या खुशीचा मार्ग त्यांनी नापसंत 
केला, तेव्हा अल्लाहने त्यांची कर्मे नष्ट केली. 

ज्यांच्या मनात ढोंगीपणाचा रोग आहे, काय ते असे समजतात की, 
त्यांची गुप्त दुश्मनीची कारवायी अल्लाह जाहीर करणार नाही? 

जर आम्ही इच्छिले असते तर तुम्हाला ते लोक दाखविले असते. 
तुम्ही त्यांना, त्यांच्या चेहऱ्यांवरू्न जरूर ओळखाल आणि त्यांच्या 
बोलण्याच्या शैलीद्वारेही त्यांना ओळखून घ्याल. अल्लाह तुम्हा 
सर्वांच्या कर्माना चांगल्या प्रकारे जाणतो. 




















. आणि आम्ही तुमची कसोटी घेऊ. येथपर्यंत की, अल्लाहच्या मार्गात 


लढणारे व धीर-संयम राखणाऱ्यांनाही आपल्या ज्ञानाने जाहीर करू 
आणि तुमच्या विषयी ज्या खबरी पसरविल्या जात आहेत, त्यातही 
तुमची जाच-पडताळ करू. 

निःसंदेह, ज्या लोकांनी सत्याचा इन्कार केला व अल्लाहच्या 
मार्गापासून रोखले आणि पैगंबराचा विरोध केला, वास्तविक 
त्यांच्यासमोर मार्गदर्शनाचा रस्ता खुला झाला होता. असे लोक 
अल्लाहचे काय नुकसान करतील, उलट अल्लाह त्यांच्या कर्माना 
लवकरच नष्ट करील. 

हे ईमानधारकांनो! अल्लाहचा आदेश माना व पैगंबराचा आदेश माना 
आणि आपल्या कर्मांना वाया घालवू नका. 

निःसंदेह जे लोक इन्कारी झाले व ज्यांनी अल्लाहच्या मार्गापासून 
रोखले आणि इन्कार करण्याच्या स्थितीतच मेले, अल्लाह त्यांना 
मुळीच क्षमा करणार नाही. 

आणि तुम्ही हिंमत सोडू नका व सुस्ती दाखवू नका आणि आता 
सुलह समजोत्याकडेही बोलावू नका. तुम्हीच गलबा राखाल, अल्लाह 
तुमच्या सोबत आहे आणि तो तुमच्या मेहनतीच्या कार्यात कधीही 
नुकसान होऊ देणार नाही. 

या जगाचे जीवन तर खेळ व तमाशा आहे, परंतु जर तुम्ही ईमान व 
पापमुक्त आचरणावर अटळ राहाल तर अल्लाह तुम्हाला भरपूर 





























48. अल-फतह 610 पारा 26 














37. 


38. 


॥२७ -> 


> 0 


मोबदला प्रदान करील, आणि तो तुमच्याकडून धन दौलत मागणार 
नाही. 

जर त्याने तुमच्याकडून धन दौलत मागितली आणि मागताच राहिला, 
तर तुम्ही कंजूसी करू लागाल आणि तो तुमच्या मनाचे द्वेष जाहीर 
करील. 

सावध व्हा, तुम्हाला या गोष्टीचे आमंत्रण दिले जात आहे की, 
अल्लाहच्या मार्गात खर्च करा तरीही तुमच्यापैकी काही लोक 
कंजूसपणा करतात. तेव्हा जो कोणी कंजूसी करेल तर त्याचे संकट 
त्याच्यावरच कोसळेल. अल्लाह गनी बेपर्वा आहे अर्थात त्याला 
तुमच्या धन संपत्तीची काहीच आवश्यकता नाही. गरजवान तर तुम्ही 
स्वतः आहात. जर आताही तुम्ही मानत नसाल तर तो तुमच्या जागी 
दुसरी जमात बदलून आणील; मग ते तुमच्या सारखे नसतील. 

















48. अल-फ तह 





ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 29 आयती आणि 4 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. निःसंदेह, आम्ही तुम्हाला स्पष्ट (उघड) विजय प्रदान केला. 
. अल्लाह तुमची पुढची मागची भूल चूक माफ करील व तुमच्यावर 





आपली देणगी पूर्ण करील, आणि तुम्हाला सरळ मार्ग दाखविल. 





. आणि अल्लाहतर्फे गलबा युक्‍त मदद तुम्हाला प्रदान केली जात आहे. 


तोच आहे, ज्याने ईमानधारकांच्या हृदयावर शांती-समाधान अवतरीत 
केले, ज्यामुळे हे आपल्या ईमानात आणखी जास्त मजबूत झाले. 
आकाशांचे व जमीनीचे लश्कर अल्लाहचे आहे, आणि अल्लाहच सर्व 
काही जाणणारा व हिकमतशाली आहे. 





. यासाठी की, ईमानधारक पुरूष व ईमानधारक स्त्रीयांना जन्नतमध्ये 


दाखल करावे, जिच्या खाली झरे (नहरी) वाहत असतील. ते तिथे 
नेहमी नेहमी करीता राहतील; आणि अल्लाह त्यांची भूल चूक माफ 
करील. अल्लाहपाशी ही अतिशय मोठी सफलता आहे. 


. आणि दांभिक पुरूष व दांभिक स्त्रीयाना आणि अनेकेश्र्वरवादी पुरूष 


व अनेकेश्र्वरवादी स्त्रीयांना सजा यातनेत टाकील. हे लोक अल्लाह 
विषयी चांगले गुमान राखत नाही. त्यांच्यावर मोठे वाईट चक्र येणार 




















48. अल-फतह 611 पारा 26 














ग्जो 
-> 


आहे व त्यांच्यावर अल्लाहचा प्रकोप आहे. आणि अल्लाहने त्योच्यावर 
धिःक्काराचा मारा केला व त्यांच्यासाठी जहन्नम तयार करून ठेवली 
आहे आणि हे फारच वाईट ठिकाण आहे. 


. आकशांमध्ये व जमीनीवर सर्व लश्कर अल्लाहचे आहे आणि अल्लाह 


मोठा जबरदस्त व हिकमत राखणारा आहे. 





. यात शंका नाही आम्ही तुम्हाला रसूल (पैगंबर) बनवून पाठविले आहे, 


गवाही देणारा व शुभ समाचार ऐकविणारा आणि भय दाखविणारा. 


. यासाठी की, तुम्ही ईमान राखावे अल्लाहवर आणि त्याच्या पैगंबरावर 


व त्यांना पूर्णपणे साथ द्या, त्यांचा आदर सम्मान राखा व सकाळ 
संध्याकाळ अल्लाहची स्तुति प्रशंसा त्याच्या पवित्रतेसह वर्णन करा. 





. ज्या लोकांनी तुमच्या हातावर हात ठेवून वचन दिले होते, वास्तविक 





त्यांनी अल्लाहला वचन दिले. त्यांच्या हातावर अल्लाहचा हात होता. 
आता जो कोणी वचन दिल्या नंतर आपला वचन करार तोडील तर 
याचे संकट त्याच्यावरच पडेल आणि ज्याने अल्लाहला साक्षी ठेवून 
वचन दिले, मग त्यावर वफादारीने कायम राहिला तर लवकरच 
अल्लाह त्याला मोठा मोबदला देईल. 











. मागे राहणारे मूर्ख अडाणी लोक आता म्हणतील की, आम्हाला 





आमच्या धन संपत्ती व घरा दाराने मशगूल (व्यस्त) राखले. 
आमच्यासाठी माफीची दुआ करा. आपल्या जीभेने अशी गोष्ट 
बोलतात, जी त्यांच्या मनात नाही, त्यांना सांगा की, असा कोण आहे 
जो अल्लाहच्या समोर तुमच्यासाठी एखाद्या गोष्टीचा अधिकार राखत 
असावा जर अल्लाह तुम्हाला नुकसान पोहचवू इच्छिल किंवा तुम्हाला 
नफा पोहचवू इच्छिल, खरे पाहता अल्लाह तुमच्या कर्माची पूरेपूर 
खबर राखतो. 








. उलट तुम्ही असे समजून घेतले होते की, पैगंबर व ईमानधारक आता 


आपल्या घरी दारी कधीही परत येऊ शकणार नाहीत आणि तुमच्या 
मनांना ही गोष्ट फार चांगली वाटली होती आणि तुम्ही अतिशय 
वाईट अनुमान लावून ठेवले होते, वास्तविक बरबाद होणारे लोक 
तुम्ही स्वतःच होते. 





,.आणि जे लोक अल्लाह व त्याच्या पैगंबरावर ईमान न राखतील तर 





अशा इन्कारी लोकांकरीता आम्ही भडकणारी आग तयार करून 

















48. अल-फतह 612 पारा 26 














14. 


18. 


ठेवली आहे. 

आकाशांची व जमीनीची सर्व राज्यसत्ता अल्लाहकरीताच आहे ज्याला 
इच्छिल माफ करील व ज्याला इच्छिल सक्त सजा यातनेत टाकील 
आणि अल्लाह माफ करणारा व मेहेरबान आहे. 








. जे लोक मागे बसून राहिले होते, ते आता माले गनीमत (लढाईत 





जिंकलेल्या संपत्ती) साठी तुम्हाला जातांना पाहून म्हणतील की, 
जाऊ द्या जे काही झाले, आता आम्हाला ही सोबत घेऊन चला. ते 
असे समजतात की अशा चलाखीने अल्लाहचे फर्मान बदलून 
टाकतील. तुम्ही त्यांना सांगा की, आमच्या सोबत तुम्ही मुळीच यायचे 
नाही. अशाप्रकारे अल्लाहने या अगोदरही तुमच्याबाबत हाच फेसला 
केला होता. तेव्हा ते उत्तर देतील की, तुम्ही आमच्याशी द्वेष मत्सर 
(हसद जलन) राखता (म्हणूनच आम्हाला आपल्या संगतीने घेऊन 
जात नाही) परंतु खरी गोष्ट अशी की, हे लोक फार कमी समजतात. 

















. लढाईत, कसल्याही कारणाशिवाय मागे राहणारे ग्रामीण अडाणी 


लोकांना सांगा आता लवकरच तुम्हा लोकांना एका सक्‍त शक्तिशाली 
लोकांशी मुकाबला करण्यासाठी बोलविले जाईल (त्या वेळी त्यांच्याशी 
लढल्याने तुमच्या नेक इराद्याचा पुरावा मिळेल) तुम्हाला त्यांच्याशी 
लढायचे आहे किंवा मग हे की, त्यांनी स्वतःच इस्लाम कबूल करावा. 
या प्रसंगी आदेश मानाल तर अल्लाह अतिशय उत्तम मोबदला प्रदान 
करील. आणि जर तुम्ही पहिल्या सारखी आदेश टाळण्याची हरकत 
केली तर लक्षात ठेवा की, तुम्हाला दु:खदायक सजा यातना भोगावी 
लागेल. 











. (कोणत्याही लढाईच्या कारवाईसाठी जेव्हा सैन्य रवाना होईल तेव्हा) 


एखादा आंधळा मनुष्य, किंवा लंगडा, किंवा आजारी यात सामील 
होऊ शकत नसेल तर याची सबब कबूल आहे आणि त्याच्यावर 
काही गुन्हा नाही, जो कोणी अल्लाह व त्याच्या पैगंबराच्या आज्ञा 
पालनात राहील तर अशा लोकांना अल्लाह जन्नतमध्ये दाखल 
करील, ज्यांच्या खाली प्रवाह (नहरी) वाहत असतील आणि जो कोणी 
त्रास नसतांनाही अल्लाहचा आदेश टाळीत तर अशा लोकांना 
दुःखदायक अजाब (सजा-यातने) दिला जाईल. 

निःसंदेह अल्लाह राजी (प्रसन्न) झाला त्या ईमान वाल्यांशी, जेव्हा ते 




















48. अल-फतह 613 पारा 26 














2 


2 


2 


2 


2 


2 


0. 


जौ, 


2. 


९० 


4. 


ा 





तुमच्याशी झाडा खाली वचनबद्ध होत होते. त्यांच्या मनात जी सचोटी 
(वफादारी) होती, ती अल्लाहला माहित होती. अल्लाहने त्यांच्या 
हृदयांवर शांती समाधान अवतरीत केले आणि त्यांना निकटच्या 
काळात लवकरच विजय प्रदान केला. 





. आणि मोठ्या प्रमाणात युद्धात जिंकलेला माल प्राप्त करतील. आणि 


अल्लाह मोठा जबरदस्त व हिकमत राखणारा आहे. 

अल्लाहचा वायदा आहे की, (अनेक विजयांमध्ये) लढाईत जिंकलेल्या 
संपत्तीचे ढीगच्या ढीग तुम्हाला मिळत राहतील आणि आता त्वरीत 
तुम्हाला हे प्रदान केले. आणि लोकांचे तुमच्यावर हात उठले होते, 
अल्लाहने त्यांनाही रोखले की, ही घटना ईमानधारकांकरीता एक 
नमुना ठरावी आणि यासाठी की, तुम्हाला सरळ मार्गावर चालवावे. 











. आणि एक मोठा विजय जो अद्याप तुमच्या कब्जात आलेला नाही, तो 


अल्लाहच्या सामर्थ्याच्या घेऱ्यात आहे आणि खरोखर अल्लाह सर्व 
काही करण्याचे सामर्थ्य राखतो. 

आणि जर हे इन्कारी तुमच्याशी लढले असते तर निश्‍चित पाठ 
फिरवून पळाले असते. मग कोणी मित्र व मदत करणारे त्यांच्या 
हिमायतीसाठी आले नसते. 








. सुरवातीपासून अल्लाहचा हा नियम निर्घारीत आहे, आणि अल्लाहच्या 





नियमात तुम्हाला कोणताही बदल दिसणार नाही. 

ठीक मक्काच्या हद्दीत अल्लाहने, त्यांचे तुमच्यावर उठलेले हात 
रोखले, त्यांच्या मुकाबल्यात उठलेले तुमचेही हात रोखले, या नंतर 
की, तुम्हाला त्यांच्यावर कब्जा दिला होता आणि तुमच्या कर्मांना 
अल्लाह चांगल्या प्रकारे पाहत आहे. 











. आपल्या आचरणाचे इन्कारी तर तेच ठरले, ज्यांनी तुम्हाला आदरणीय 


मस्जिदीत येण्यापासून रोखले आणि कुर्बानीची जनावरेही हलाल 
होण्याच्या जागी पोहचून जाऊ शकले नाहीत. त्यांनाही रोखले गेले, 
जर अनेक ईमानधारक पुरूष व ईमान राखणाऱ्या स्त्रीयां, ज्यांच्या 
लपलेल्या ईमानाशी तुम्ही बेखबर होते, हे लोक मक्‍्केत आबाद नसते 
आणि लढाईत अजाणतेमुळे तुम्ही त्यांनाही कुचलून टाकले असते. 
मग नंतर दुःख केले असते की, हे काय घडले! तेव्हा आता याच 
प्रवासात मक्का तुमच्या हातांनी आम्ही विजयी केले असते. परंतु 


























48. अल-फतह 614 पारा 26 














26. जेव्हा इन्कार करणाऱ्यांनी आपल्या मनातल्या गोष्टीवर अडून 


2 


28. तोच अल्लाह आहे ज्याने मार्गदर्शन व सत्य धर्मासह आपला रसूल 


29. मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाहचे पैगंबर आहेत 





अल्लाहने बहुतेकांना आपल्या दया कूपेत दाखल करू इच्छिले होते. 
जर असे नेक व सदाचारी लोक, जे गुप्तपणे ईमान राखून होते, 
दुसऱ्या ठिकाणी आबाद असते, तर मग काफिरांना (इन्कारी लोकांना) 
मोठी दुःखदायक सजा यातना याच वेळी दिली गेली असती. 





राहण्याची जिद्द केली आणि मूर्खता व अडाणीपणाचा आवेश दाखवू 
लागले, तेव्हा अल्लाहने आपल्या पैगंबरावर व ईमानधारकांवर शांती- 
समाधान अवतरीत केले. पापमुक्त राहण्याच्या वचनावर अल्लाहने 
त्यांना कायम राखले आणि हे त्या गोष्टीचे हक्कदारही होते आणि 
आपल्या दर्जानुसार त्यांनी असेच करायला पाहिजे होते, आणि 
अल्लाह प्रत्येक गोष्ट खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

. निःसंशय, अल्लाहने आपल्या पैगंबराला खरे स्वप्न दाखविले होते की, 
अल्लाहने इच्छिल्यास तुम्ही जरूर शांतीपूर्वक मस्जिदे हराम अर्थात 
आदरणीय मस्जिदीत दाखल व्हाल. निर्धास्तपणे डोके मुंडवित असाल, 
आणि काही लोक केस कापवित असतील. तुम्हाला थोडीशीही भिती 
राहणार नाही, अल्लाह ती गोष्ट नेहमीपासून जाणत होता जी 
तुम्हाला माहित नव्हती. मग त्याने याच्या अगोदरच निकटच्या 
काळात तुम्हाला हा विजय प्रदान केला. 








ऱ्ज 

















पाठविला यासाठी की, त्याच्या दीन-धर्माला समस्त बदललेल्या 
चुकीच्या स्वरूपांवर या सत्य धर्माला वर्चस्व प्रदान करावा. त्या बद्दल 
अल्लाहची गवाही पुरेशी आहे. 





आणि जे लोक त्यांच्यासोबत आहेत, ते इन्कार करणाऱ्यांवर फार 
सक्त (कठोर) आहेत, आपसात फार दयाळू मनाचे आहेत, त्यांना 
तुम्ही पहाल रूकुअ सजद्यात मग्न असतात आणि अल्लाहची कृपा व 
त्यांची प्रसन्नता प्राप्त करण्यासाठी मोठी धावपळ करीत असतात. 
त्यांची ओळख त्यांच्या कपाळांवर (माथ्यांवर) सजद्याचे निशाण आहे 
त्यांची ही ओळख व उदाहरण तौरात व इंजीलमध्येही आहे. जणू एक 
शेत असावे, ज्यात प्रथम जमीनीतून एक बारीक सूई निघाली, मग 
अल्लाहने तिला मजबूत केले नंतरही मूळ धरून जड झाली, मग 























49. अल-हुजरात 615 पारा 26 














->* 


आपल्या देठावर सरळ उभी राहिली, शेती करणाऱ्यांना फार चांगले 
वाटले, त्यांचे मन आनंदित झाले व इन्कारी लोकांचे मन द्विषाने) 
जळू लागले, त्यांनी फार संताप केला, अल्लाहचा वायदा ईमान 
धारकांशी व नेक आचरण करणाऱ्यांशी माफी व महान मोबदल्याचा 
आहे. 





49. अल-हुजरात 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 18 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 
. हे ईमानधारकांनो! अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबरा पुढे जाऊ नका 
आणि अल्लाहचा तकवा अर्थात त्याचे भय) स्वीकारा, निःसंदेह 
अल्लाह सर्व काही ऐकणारा, सर्व काही जाणणारा आहे. 


2. हे ईमानधारकांनो! आपला आवाज (स्वर) पैगंबराच्या आवाजापेक्षा 


बुलंद करू नका आणि त्यांच्याशी उंच स्वरात संभाषण करू नका, 
ज्या प्रमाणे आपसात एकमेकांना उद्देशून बोलता, जर असे कराल तर 
तुमची सत्कर्म नष्ट होतील व तुम्हाला खबरही होणार नाही. 





3. निःसंदेह जे लोक अल्लाहच्या पैगंबरासमोर आपला आवाज धीमा 





(सौम्य) करतात, अल्लाहने त्यांच्या हृदयांना, पापमुक्त राहण्याच्या 
कसोटीत सफल केले, त्यांच्याकरीता अपराधांची माफी व अति उत्तम 
मोबदला आहे. 





4. निःसंदेह जे लोक तुम्हाला हुजऱ्यांच्या बाहेरून मोठ मोठ्याने हाका 


मारून बोलवितात, त्यांच्यापैकी बहुतेक जण अक्कल राखत नाही. 


5. जर त्यांनी धीर संयम राखला असता, येथपर्यंत की, तुम्ही स्वतः 





बाहेर निघून त्यांच्याजवळ आले असते, तर हे त्यांच्याकरीता उत्तम 
होते आणि अल्लाह माफ करणारा, दयावान आहे. 


6. हे ईमानधारकांनो! जर कोणी दुराचारी मनुष्य तुमच्याजवळ एखादी 





खबर घेऊन येईल तर त्या गोष्टीची नीट चौकशी करून घेत जा. 
कदाचित असे न व्हावे की, अजाणपणे नादानीत (अकारण) एखाद्या 
जमातीवर हल्ला करून बसावे, मग नंतर तुम्हाला आपल्या 
कारवाईबद्दल पश्चाताप व्हावा. 


7. आणि जाणून घ्या की, तुमच्या दरम्यान अल्लाहचे पैगंबर हजर आहेत. 





























49. अल-हुजरात 616 पारा 26 














"मनो 
-> 


जर ते अनेक गोष्टींमध्ये तुमचे म्हणणे ऐकून चालतील तर तुम्ही फार 
अडचणीत पडू शकता. परंतु अल्लाहची तुमच्यावर कृपा आहे की, 
अल्लाहने तुमच्या हृदयांत ईमानाचे प्रेम निर्माण केले व ईमानाद्वारे 
तुमच्या हृदयांना सुशोभित केले आणि इन्कार, अवज्ञा व अपराधाच्या 
कामांविषयी तुमच्या स्वभावात तिरस्कार (घृणा) निर्माण केली, असेच 
लोक सन्मार्गी आहेत. 








. अल्लाहची ही फार मोठी कृपा व मोठी देणगी आहे, आणि अल्लाह 


तत्त्वदर्शी व हिकमत राखणारा आहे. 


. ईमानधारकांच्या दोन गटांमध्ये कधी संघर्ष झाल्यास, त्यांच्या दरम्यान 


समझोता (मिलाप) करण्याचा प्रयत्न करा. जर या दोघांपैकी कोणी 
एक अतिरेक करील तर अतिरेक करणाऱ्या जमातीशी लढा, येथ 
पर्यंत की, त्यांनी अल्लाहच्या आदेशाकडे झुकावे, मग जर ते आपले 
वागणे दुरूस्त करतील तर दोघांमध्ये न्यायपूर्वक संधी-समझोता 
करून द्या; आणि न्यायाचा खूप विचार राखा, निःसंशय अल्लाह न्याय 
करणाऱ्यांशी स्नेह प्रेम राखतो. 





. निःसंदेह ईमानधारक आपसात भाऊ भाऊ आहेत. आपल्या बांधवांमध्ये 


सुलह समझोता करून द्या आणि अल्लाहचे भय राखा यासाठी की, 
तुमच्यावर दया कूपा केली जावी. 


. हे ईमानधारकांनो! ऐका, एखाद्या जमातीने दुसऱ्या जमातीला तुच्छ 


(हलकी) जाणून तिची थट्टा उडवू नये. फार शक्य आहे की, ती 
जमात थट्टा उडविणाऱ्यांपेक्षा अधिक चांगली असावी. स्त्रीयांनीही 
दुसऱ्या स्त्रीयांचे मन दुखविण्याकरीता थट्टा उडवू नये, नवल नव्हे 
की, त्या स्त्रीया अल्लहजवळ हसणाऱ्या स्त्रीयांपेक्षा अधिक चांगल्या 
असाव्यात. आपसात एकमेकांना ऐब लावू नका, वाईट लकब (उपाधि) 
व वाईट नावे पाडू नका. ईमान स्वीकारल्या नंतर अपराधाचे नाव 
(कलंक) लागणेही उचित नव्हे आणि तोबा (क्षमा-याचना) न कराल 
तर अत्याचारी ठराल. 





. हे ईमानधारकांनो! अनेक गुमान (संशय) करण्यापासून दूर राहा, 


खात्रीने काही गुमान (संशय) तर अपराध आहे. एकमेकाचे भेद 
जाणण्या मागे लागू नका आणि पाठीमागे एकमेकांची निंदाही करू 
नका. काय तुमच्यापैकी कोणी या गोष्टीस पसंत करतो की, आपल्या 

















49. अल-हुजरात 617 पारा 26 














18. 


मृत भावाचे मांस खावे, आपल्या मृत भावाचे मांस खण्याचा विचारही 
जेव्हा तुम्हाला अप्रिय आहे, तेव्हा अल्लाहचे भय राखा, निंदा नालस्ती 
व चुगली चहाडी करण्यापासून तौबा करा. निःसंदेह अल्लाह तोबा 
(क्षमा-याचना) कबूल करणारा, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे मानवांनो! आम्ही तुम्हाला एक पुरूष व एक स्त्रीपासून निर्माण 


केले आणि तुमच्या जमाती व कबीले बनविले, यासाठी की तुम्ही 
एकमेकांना ओळखू शकावे आणि अल्लाहच्या येथे तुमच्यात सर्वात 
जास्त मान मर्तबा राखणारा मनुष्य तो आहे जो अल्लाहच्या 
अवज्ञेपासून आपला बचाव करण्याची जास्तीत जास्त काळजी घेत 
असेल. निःसंदेह अल्लाह महाज्ञानी व खबर राखणारा आहे. 





. खेडया पाडयातून आलेले लोक म्हणतात की, आम्हीही ईमान 


स्वीकारले, तुम्ही त्यांना सांगा की, अद्याप तुम्ही ईमान स्वीकारले 
नाही, उलट असे म्हणा की, आम्ही मुस्लिम झालो, आता पर्यंत ईमान 
तुमच्या मनात दाखल झाले नाही, जर अल्लाह व पैगंबराच्या 
आदेशाला नियमित मानत राहाल तर तुमच्या आचरणापैकी 
कोणत्याही कर्माचा मोबदला देण्यात अल्लाह काहीच कमी करणार 
नाही. निःसंदेह, अल्लाह माफ करणारा व दया करणारा आहे. 

















. ईमानधारक तर ते आहेत जे अल्लाह व त्याच्या पैगंबरावर ईमान 


राखतील तर मग नंतर कधीही शंका संशयात पडणार नाहीत आणि 
अल्लाहच्या मार्गात लढाईसाठी आपले प्राण व धन अर्पण करतील. 
ईमानात सच्चे असे हेच लोक आहेत. 





. सांगा की काय तुम्ही अल्लाहला आपल्या दीनदारी (धार्मिक वृत्ती) 


ची खबर देता, वास्तविक आकाशांमध्ये व जमीनीवर जे काही आहे, 
सर्व अल्लाहला माहित आहे आणि अल्लाह प्रत्येक चीज वस्तूला 
चांगल्या प्रकारे जाणतो. 


. इस्लाम स्वीकारण्याचा हे लोक तुमच्यावर उपकार दर्शवितात. तुम्ही 


त्यांना सांगा की, आपल्या इस्लाम स्वीकारण्याचा माझ्यावर उपकार 
ठेवू नका. उलट, अल्लाहचा तुमच्यावर हा उपकार झाला की, 
ईमानाकडे येण्याचा तुम्हाला मार्ग दाखविला. जर सच्चे असाल तर 
अल्लाहचा फार मोठा उपकार माना. 

निःसंदेह, अल्लाह आकाशांच्या व जमीनीच्या लपलेल्या अशा समस्त 




















50. काफ्‌ 618 पारा 26 














॥२)>) न्न 


चीज वस्तू जाणतो, आणि तुमच्या प्रत्येक कर्माला अल्लाह पाहणारा 
आहे. 


50. काफ 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 45 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. काफ. या कुरआनाची शपथ, जो अतिशय महान (आदरणीय) आहे. 





परंतु या लोकांना आश्चर्य वाटले, जेव्हा त्यांच्यापैकीच एक भय 
दाखविणारा आला, तेव्हा इन्कारी लोक म्हणाले की, ही तर मोठी 
विचित्र गोष्ट आहे. 

ते म्हणाले, काय मरून माती झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा जिवंत होणार? 
हे परत येणे आमच्या ध्यानात येण्यापासून फार दूरची बाब आहे. 





. त्यांच्या मृत शरीराला जमीनीने खाऊन किती कमी केले, आम्हाला 


माहित आहे. आमच्याजवळ एक सुरक्षित ग्रंथ आहे. 

खरे तर, सत्य जेव्हा त्यांच्याजवळ येऊन पोहचले, तेव्हा सत्यला 
खोटे ठरविण्यासाठी त्यांनी भांडण तक्रार सुरू केली आणि स्वतःच 
गोंधळात पडले. 

काय त्यांनी आपल्यावर असलेल्या आकाशाकडे नजर नाही टाकली 
की, आम्ही त्याला कशाप्रकारे निर्माण केले, आणि आम्ही आकाशाला 
शोभा प्रदान करून खूप सजविले की, कोठेही एक सुद्धा तडा (दरार) 
नाही. 


. जमीनीला आम्ही पसरवून तिची बिछायत केली आणि तिच्यात पर्वत 


टाकले (गाडले व जमीनीत आम्ही सर्व प्रकारच्या सुशोभित 
(वनस्पतींचे) जोड उगविले. 

नजर भरून पाहण्याची वस्तू व भरपूर बोध त्या प्रत्येक मानवाकरीता, 
जो मनापासून आमच्याकडे रूजू झाला. 





. आकाशातून आम्ही बरकती (समृद्धी) चे पाणी वर्षविले आणि यापासून 


बाग बगीचे व शेतात उगवणारे धान्य निर्माण केले. 


10. खजूरींची उंच उंच झाडे, ज्यात एकावर एक फळाने लादलेला गुच्छा. 
11. ही दासांकरीता रोजी आहे, ज्याद्वारे आम्ही मृत शहरांमध्ये जीवनाची 


हालचाल जारी केली. अशाचप्रकारे मेल्यानंतर पुन्हा जिवंत होऊन 

















50. काफ्‌ 619 पारा 26 














उठणेही असेल. 

12. यांच्यापूर्वी नूह (अ.) चा जनसमूह, विहीर (बावली) वाले लोक आणि 
समुदच्या जमातीने आमच्या पैगंबरांना खोटे ठरविले होते. 

13. आद व फिरऔन आणि लूत (अ.) च्या लोकांनीही अशीच हरकत 
केली. 

14. आणि वनवासी लोक व तुब्बअची जमात या सर्वांनी पैगंबरांना खोटे 
ठरविले, तर माझा अजाबही त्यांच्यावर चांगला खरा सिद्ध झाला. 

15. काय पहिल्यांदा निर्माण करून आम्ही थकलो? नाही, खरे तर मेल्या 
नंतर नवीन निर्मितीच्या विषयी ते संशयात पडले. 

16. मानवाला निर्माण करणारे फक्त आम्ही आहोत. आणि त्याच्या मनात 
जे विचार येतात, ते सर्व आम्हाला माहित आहेत. आम्ही तर 
मानवाच्या गळयाच्या शिरेपेक्षाही जास्त जवळ आहोत. 

17. आणि प्रत्येक मानवाच्या उजव्या डाव्या बाजूला, प्रत्येक गोष्ट लिहून 
घेण्याकरीता दोन लिहणारे पाळतीवर बसले आहेत. 

18. एखादा शब्दही मनुष्याने बोलताच, त्याच्या अगोदर सतक लिहिणारे 
पहरेदार त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कायम आहेत. 

19. आणि मरणाची बेहोशी अगदी योग्य वेळी आली. हाच तो मृत्यु, 

ज्याच्यापासून तू दूर पळत होता. 

. सूर (शंख) फूकला जाईल, तेव्हा अजाबच्या वायद्याचा दिवस येऊन 

पोहचला. 

. प्रत्येक मनुष्यासह एक फरिश्ता त्याला हांकत घेऊन चालणारा असेल 

आणि एक साक्षी पुरावा सादर करणारा असेल. 

22. निःसंदेह, तू या सर्व गोष्टीपासून गाफील होता, तेव्हा आज आम्ही 
तुझ्यावरचा पडदा हटविला, आत तुझी नजर फार तेज आहे. 

23. याच्यावर देखरेख ठेवणारा जो प्रत्येक वेळी त्याच्या मागे लागून 
राहात असे, तो म्हणेल, याचा हिशोब माझ्याजवळ पूर्ण तयार आहे. 
24. दोन फरिश्त्यांना आदेश दिला जाईल, प्रत्येक कट्टर जिही व आभार 

न मानणाऱ्याला जहन्नमच्या आगीत फेकून द्या. 

25. जो भल्या गोष्टीपासून मनाई करीत होता, अतिरेक आणि संशयाच्या 
गोष्टी पसरवित होता. 

26. अल्लाहच्या सोबत दुसऱ्यांची उपासना घेऊन आला आहे दोन 

















2 


दि 





2 


ळी 





























50. काफ्‌ 620 पारा 26 














27. 


28. 


29. 


30. 


3 


की 


3 


1२) 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 





फरिश्त्यांना आदेश होईल याला सकत सजा यातनेत टाकून द्या. 
त्याचा साथीदार म्हणेल की, हे आमच्या पालनकर्त्या! मी याला 
विद्रोह करण्यास प्रेरित केले नव्हते, उलट हा स्वतःच भटकून सरळ 
मार्गापासून दूर जाऊन पडला होता. 

पालनहार फर्माविल की, आता माझ्याजवळ तक्रार करू नका, मी तर 
अगोदरच तुम्हाला आपल्या अजाबचा वायदा पाठविला होता. 

माझ्या येथे माझे फर्मान बदलले जात नाही आणि दासांकरीता मी 
जुलमी नाही. 

ज्या दिवशी आम्ही जहन्नमला सांगणार, काय तू (पूर्ण) भरली? ती 
सांगेल, आणखी काही आहे का? 











. जन्नत परहेजगार (पापमुक्त) लोकांच्या इतक्याजवळ आणली जाईल 


की, काहीच अंतर राहणार नाही. 





. हा वायदा तुमच्यापैकी त्या प्रत्येक मनुष्याशी केला जात आहे, जो 


आमच्याकडे झुकणारा आणि आपल्या चूकांवर नजर राखणारा असेल. 
जो मनुष्य रहमान (अल्लाह) ला न पाहता भ्याला आणि आमच्या 
प्रेमाने भरलेले हृदय घेऊन आला. 

त्याला सांगितले जाईल की, सलामती पूर्वक जन्नतमध्ये दाखल व्हा, 
सदा सर्वदा राहण्याचा हा दिवस आला. 

ते जे इच्छितील, जन्नतमध्ये सर्व काही हजर असेल आणि आमच्या 
जवळ आणखी जास्त आहे. 

आणि आम्ही यांच्यापू्वी अनेक काळातील जनसमूहांचा सर्वनाश 
करून टाकला, जे शक्ति सामर्थ्यात त्यांच्यापेक्षा फार मजबूत होते, 
अजाब आल्यावर जगात देशो देशी फिरत होते, परंतु आश्रय घेण्यास 
त्यांना कोठेही जागा मिळु शकली नाही. 

निःसंदेह, या घटनांमध्ये त्या प्रत्येक मनुष्यांकरीता बोध उपदेश आहे, 
ज्याच्याजवळ हृदय असेल, जो कान लावून कथन ऐकेल व ज्याचे 
हृदय हजर असेल. 

आकाशांना व जमीनीला आणि त्यांच्या दरम्यानच्या समस्त चीज 
वस्तूंना आम्ही फक्त सहा (6) दिवसांच्या काळात निर्माण केले व 
थकव्याने आम्हाला स्पर्शही केला नाही. 

त्यांच्या मतभेदपूर्ण गोष्टींवर संयम राखा आणि आपल्या पालनकर्त्याची 















































51. अज-जारीयात 621 पारा 26 














पवित्रतेसह स्तुति प्रशंसा वर्णन करा, सूर्य उगवण्यापूर्वी आणि सूर्य 
मावळल्यानंतर. 

40. आणि रात्रीच्या वेळीही त्याची तस्बीह (स्तुति प्रशंसा करा आणि 
सजद्यांच्या नंतरही अल्लाहची तस्बीह वर्णन करा. 

41. लक्ष पूर्वक ऐका, एक दिवस असा येणार आहे जेव्हा एक ऐलान 
करणारा पुकारील, तेव्हा सर्वांना अगदी जवळून ही पुकार ऐकू येईल. 

42. त्या दिवशी ती भयानक पुकार, ते बरोबर ऐकतील, हा दिवस असेल 
मृतांच्या जिवंत होऊन बाहेर पडण्याचा. 

43. आम्हीच जिवंत करतो व मृत्युही देतो आणि आमच्याकडेच परत 
यायचे आहे. 

44. ज्या दिवशी अचानक जमीन फाटून जाईल, तेव्हा हे मोठ्या वेगाने 
बाहेर निघतील, या सर्वांना एकत्रित करणे आमच्याकरीता फार सोपे 
काम आहे. 

45. आम्हाला माहित आहे की, हे लोक काय काय बोलत राहतात. तुम्ही 
त्यांच्यावर जोर जबरदस्ती तर करीत नाहीत. तुम्ही (स) या 
कुरआनाद्वारे त्याला उपदेश करणे जारी राखा, जो माझ्या दिलेल्या 
ताकीदने भय भीत होत असेल. 

















51. अज-जारीयात 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 60 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

. वाऱ्यांची शपथ, जे धूळ उडवितात. 

. मग ढगांची शपथ जे भारी ओझे उचलतात. 

मग त्या नौकांची शपथ जे हळू हळू वाहतात. 

मग त्या फरिश्त्यांची जे आमच्या आदेशानुसार वाटणी करतात. 

. निःसंदेह, तुमच्याशी जो वायदा केला जात आहे, तो निश्‍चित खरा 
आहे. 

. आणि न्याय तर खात्रीने होणारच आहे. 

. आकाशाची शपथ, ज्यात मार्ग आहेत. 

तुम्ही लोक मतभेद करून गोंधळात पडले. 

. याच्यापासून तोच विमुख होतो जो सत्याकडून फिरलेला आहे. 


छा फो 0 09: 
सळ्या) 





७ ७ -3३ ० 




















51. अज-जारीयात 622 पारा 27 














10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


क 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 








अटकळीच्या गोष्टी बोलणारे ठार मारले जातील. 

जे अज्ञानात गर्क आणि गफलतीत धुंद आहेत. 

विचारतात, न्यायाचा दिवस केव्हा येईल? 

न्यायाचा दिवस जेव्हा येईल, तेव्हा त्यांना आगीवर तापविले जाईल. 
आपल्या शरारत (खोडसाळपणा) व उपद्रवाचा स्वाद आता चाखा. हेच 
आहे तो ज्याची तुम्हाला फार घाई पडली होती. 

पापमुक्त (परहेजगार) लोक बागांत व झऱ्यांत असतील. 

त्यांचा पालनहार त्यांना जे प्रदान करील, त्याला ते प्राप्त करत 
असतील. निःसंदेह हे लोक याच्यापूर्वी सत्कर्मी होते. 

रात्री फार कमी झोप घेत. 

रात्रीच्या अंतिम घटीकांमध्ये इस्तगफार (क्षमा-याचना) करीत असत. 
आणि आपल्या संपत्तीतून मागणाऱ्या व न मागणाऱ्यांचा हक्क 
समजून देत असत. 

विश्‍वास राखणाऱ्यांकरीता या धरतीवर किती तरी बोध चिन्हे हजर 
आहेत. 











. स्वतः तुमच्यातही अनेक चिन्हें आहेत. काय त्याही तुम्ही पाहू शकले 


नाहीत? 

तुमची रोजी (आजिविका) व तुमच्याशी जो वायदा केला जात आहे 
तो आकाशात आहे. 

आकाश व जमीनीच्या पालनकर्त्याची शपथ, हे अगदी सत्य आहे ज्या 
प्रमाणे तुमचे आपसात संभाषण करणे. 

काय तुम्हाला इब्राहीम (अ.) च्या प्रतिष्ठित पाहूण्याची खबर पोहोचली 
आहे? 

जेव्हा ते इब्राहीम (अ.) जवळ आले, तेव्हा सलाम म्हणाले. इब्राहीम 
(अ.) म्हणाले तुमच्यावरही सलाम, हे अनोळखी लोक आहेत. 

मग हळूच आपल्या घराच्या लोकांकडे गेले, आणि भाजलेले वासरू 
घेऊन आले. 

पाहुण्यानी खावे या हेतुने त्यांच्यासमोर ठेवले व म्हणाले, काय तुम्ही 
खाणार नाहीत? 

इब्राहीम (अ.) यांना आपल्या मनात त्यांच्याविषयी थोडी भिती वाटली, 
तेव्हा पाहूणे म्हणाले, तुम्ही भिऊ नका आणि इब्राहीम (अ.) यांना एक 























51. अज-जारीयात 623 पारा 27 











विद्वान पुत्र प्राप्तीचा शुभ समाचार सांगितला. 

29. तेव्हा इब्राहीम (अ.) यांची पत्नी नवल करीत समोर आली व आपल्या 
कपाळा (माथ्या) वर हात मारत म्हणाली, काय मला म्हाताऱ्या वांझ 
स्त्रीला मुलगा होईल? 

30. फरिश्ते म्हणाले, आपल्या पालनकर्त्याकडून फर्मान दिले गेले, तेव्हा 
असेच होणार. निःसंदेह तो मोठा हिकमत राखणारा व सर्व काही 
जाणणारा आहे. 

31. | 
तुमच्या येण्याचा उद्देश काय आहे; 

32. फरिश्त्यांनी उत्तर दिले की, आम्ही एका अपराधी जमातीकडे 
पाठविले गेले आहोत. 

33. की आम्ही त्यांच्यावर मातीच्या दगडांचा वर्षाव करू. 

34. मर्यादा पार करणाऱ्यांना नष्ट करण्यासाठी तुमच्या पालनहाराकडून 
प्रत्येक दगडावर नाव लिहिले आहे. 

35. अजाब उतरविण्या अगोदर आम्ही ईमानधारकांना त्या वस्तीतून बाहेर 
काढले. 

36. आम्ही त्या वस्तीत मुसलमानाचे फक्त एक घर पाहिले. 

37. जे लोक दुःखदायक सजा यातनेचे भय राखतात, त्यांच्या बोध 
घेण्याकरीता आम्ही तिथे एक चिन्ह सोडले. 

38. आणि फिरऔनकडे मूसा (अ.) यांना आम्ही स्पष्ट प्रमाणासह पैगंबर 
बनवून पाठविले (या घटनेतही बोध व उपदेश आहे.) 

39. आपल्या दरबारातल्या मंत्र्यांसह फिरऔन आपल्या जिद्दीवर कायम 
राहिला व म्हणू लागला की, हा मूसा (अ.) जादूगार किंवा वेडा आहे. 

40. मग आम्ही फिरऔन व त्याच्या लश्कराला धरून समुद्रात फेकून 

दिले, आणि तो निंदनीय बनवून राहिला. 

. आणि आद-जमातीच्या विनाशातही बोध आहे, आम्ही त्यांच्यावर एक 

विनाशकारी वारा (तुफान) पाठविला. 

42. हे भयंकर तुफान ज्या वस्तूवरूनही गेले, त्याचा चुराडा (भूसा) करून 
टाकला. 

43. आणि समूदच्या जमातीच्या अवस्थेतही बोध आहे, जेव्हा त्यांना 
चेतावणी दिली गेली की, आणखी काही काळ मौज मजा करून घ्या. 

















थै 


ल्क 























51. अज-जारीयात 624 पारा 27 

















44. त्यांनी आपल्या पालनकर्त्याच्या आदेशाच्या विरूद्ध केले, तेव्हा त्यांना 
बिजलीच्या एका भयंकर गर्जनेने गाठले आणि ते त्याला पाहत होते. 
45. मग पुन्हा कधी ते उठू शकले नाहीत आणि ते सूडही घेऊ शकले 
नाही. 

46. आणि यांच्यापूर्वी नूह (अ.) च्या जमातीचीही हीच अवस्था झाली. 
निश्‍चितपणे हे लोक अतिशय नाफरमान (अवज्ञाकारी) होते. 

47. आम्ही आकाशाला आपल्या सामर्थ्य रूपी हातांनी बनविले आणि 
आम्हीच त्याचा विस्तार करणारे आहोत. 

48. आणि जमीनीला आम्ही अंथरूण देऊन पसरविले आणि आमची 
बिछायतही कृपा देणगीने किती भरपूर आहे. 

49. आम्ही प्रत्येक वस्तूला जोडी जोडीच्या स्वरूपात निर्माण केले, 
यासाठी की, तुम्ही लक्ष द्यावे. 

50. अल्लाहकडेच धावा घ्या, मी तुम्हाला अल्लाहतर्फे स्पष्ट भय 
दाखवायला आलो आहे. 

51. अल्लाहच्या सोबत दुसऱ्यांना उपास्य बनवू नका, मी तुम्हाला स्पष्ट 
सूचना दिली आहे. 

52. यांच्यापूर्वीच्या लोकांजवळ जेव्हा एखादा पैगंबर आला, तेव्हा त्यांनीही 
असेच सांगितले की, हा जादूगार किंवा वेडा मनुष्य आहे. 

53. काय असत्याचे समर्थन करण्यासाठी वसीयत मृत्युपत्र करून मेले 
आहेत? नव्हे, खरे तर हे लोक शरारती व खोडकर आहेत. 

54. तुम्ही (स.) त्यांची पर्वा करू नका. तुमच्यावर काही दोष आरोप नाही. 

55. उपदेश करणे जारी राखा, निःसंदेह ईमानधारकांना उपदेश लाभ देत 
राहील. 

56. मी जिन्नांना व मनुष्यांना आपल्या उपासनेसाठी निर्माण केले आहे. 

57. मी त्यांच्याकडून रोजी (अन्न सामुग्री) ची इच्छा करावी हा माझा 
इरादा नाही आणि मी असेही इच्छित नाही की, त्यांनी मला जेवण 
खायला द्यावे. 

58. निःसंदेह अल्लाह रोजी देणारा व मोठे जबरदस्त सामर्थ्य राखणारा 
आहे. 

59. निःसंदेह ज्या लोकांनी अत्याचार केला त्यांनाही तीच शिक्षा भोगावी 
लागेल जी त्यांच्या सारख्या लोकांना भोगावी लागली, त्यांनी माझ्याकडे 





























52. अत-तूर 625 पारा 27 














शिक्षा मागण्याची घाई करू नये. 
60. तेव्हा मोठी खराबी (विनाश) असेल इन्कार करणाऱ्यांची, तो दिवस 
येऊन पोहचल्यावर ज्याचा त्यांच्याशी वायदा केला जात होता. 





52. अत-तूर 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 49 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. शपथ आहे तूर ची. 

2. आणि या ग्रंथाची, जो लिखित स्वरूपात आहे. 

3. विशाल पानांमध्ये, श्रद्धेने लिहिलेला. 

4. आणि आबाद घराची शपथ. 

5. आणि उंच छतांची शपथ. 

6. जोश मारणाऱ्या समुद्राची शपथ. 

7. निःसंदेह, तुमच्या पालनकर्त्याचा अजाब आल्याशिवाय राहणार नाही. 

8. त्याला कोणीही रोखू शकत नाही. 

9. ज्या दिवशी आकाश थर थर कांपू लागेल. 

10. आणि पर्वत उडून आपले स्थान सोडतील. 

11. तेव्हा त्या दिवशी खोटे ठरविणाऱ्यांची मोठी वाईट स्थिती असेल. 

12. जे वायफळ गोष्टींचा खेळ मांडून राहिलेत. 

13. त्या दिवशी धक्के मारून जहन्नमकडे नेले जातील. 

14. हीच ती आग आहे, जिला तुम्ही जगात खोटे समजत होते. 

15. काय ही देखील एखादी जादू आहे किंवा तुम्हाला चांगले दिसून येत 
नाही? 

16. यात दाखल व्हा, आता वाटल्यास धीर संयम राखा किंवा राखू नका, 
तुमच्याकरीता समान आहे, आज तुम्हाला, तुम्ही केलेल्या वाईट 
कर्मांची सजा दिली जाईल. 

17. निःसंदेह, भले व नेक लोक त्या दिवशी कृपा देणग्यांनी युक्‍त अशा 
जन्नतींमध्ये असतील. 

18. त्यांचा पालनकर्ता त्यांना भरपूर मेवे प्रदान करील, मोठ्या स्वादाने 
खात असतील. त्यांच्या पालनकर्त्याने त्यांना आगीच्या अजाबापासून 
वाचवून घेतले असेल. 





























52. अत-तूर 626 पारा 27 

















19. खूप तृप्त होईपर्यंत खा व प्या. तुमच्या सत्कर्माचा हा मोबदला आहे, 

जे तुम्ही यापूर्वी करीत होते. 

.कतारमध्ये बिछवलेल्या व सजविलेल्या आसनांवर तक्के लावून 

आरामात असतील, आणि मोठ मोट्या नेत्रांच्या हूरांशी आम्ही त्यांचा 

विवाह रचवू. 

21. आणि ज्या लोकांनी ईमान राखले व त्यांच्या संततीने ईमानासह 
त्यांचे पालन केले तर आम्ही त्यांच्या संततीलाही त्यांच्यासोबत 
जन्नतमध्ये भेट करून देऊ, परंतु कोणाच्याही आचरणात एखादी 
गोष्ट कमी करून आम्ही दुसऱ्या कोणाला देणार नाही. प्रत्येक मनुष्य 
आपापल्या कर्माच्या बदली गहाण (गिरवी) आहे. 

22. आम्ही त्यांना भरपूर मेवे व मन पसंत मांस खायला प्रदान करू. 

23. आपसात प्रेमाने शराबचे प्याले हिसकावून घेतील, ज्यात निरर्थक 
बकवास व अपराधाची गोष्ट नसेल. 

24. आवरणात ठेवलेल्या मोत्यांप्रमाणे सुंदर मुले, जन्नती लोकांच्या 
सेवेसाठी सगळीकडे धावत असतील. 

25. जगातले जीवन कसे पार पाडले होते, या विषयी जन्नतवाले 
एकमेकांना विचारपूस करतील. 

26. म्हणतील, आम्ही तर या अगोदर आपल्या कुटूंबात राहून अल्लाहच्या 
भयासह जीवन पार पाडले. 

27. तेव्हा अल्लाहने आमच्यावर उपकार केला की, आम्हाला आगीच्या 
ज्वालांपासून वाचविले. 

28. आम्ही तर याच्यापूर्वी त्याच एका (अल्लाह) ला दुआ करतांना पुकारत 
होतो. निःसंदेह तो मोठा उपकार करणारा आणि अतिशय दया कृपा 
करणारा आहे. 

29. तेव्हा तुम्ही (स.) उपदेश करणे जारी राखा. तुमच्या पालनकर्त्याची 
तुमच्यावर मोठी कूपा देणगी आहे. तुम्ही (स.) ना ज्योतिषी आहात, 
आणि ना वेडसर आहात. 

30. काय हे लोक असेही म्हणतात की, हा शायर (कवी) आहे. आम्ही या 
गोष्टीची वाट पहात आहोत की, हे एखाद्या दुर्घटनेला बळी पडावेत. 
31. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, ठीक आहे, तुम्ही वाट पहा, मी देखील 

तुमच्यसोबत प्रतिक्षा करतो. 


2 


0 











1२) 


























52. अत-तूर 627 पारा 27 














32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


थै 


की 


42. 


43. 


ही 


45. 


काय प्रौढ असूनही त्यांची बुद्धि त्यांना असा आदेश देते? किवा हे 
आहेतच खोडकर (शरारती) लोक? 

हे असेही सांगतात की, याने हे स्वतःच रचून घेतले आहे. खरे तर 
यांना ईमान राखायचे नाही. 

जर हे लोक आपल्या आरोपात सच्चे आहेत तर मग त्यांनी अशी 
एखादी वाणी बनवून आणावी. 

काय हे लोक एखाद्या निर्मात्याविना बनले? किंवा त्यांनी स्वतःच 
आपल्याला निर्माण करून घेतले? 

तर काय आकाशांना व जमीनीला यांनी निर्माण केले आहे? खरी 
गोष्ट तर ही आहे की, हे लोक विश्‍वासापासून वंचित आहेत. 

काय तुमच्या पालनकर्त्याचे खजीने यांच्या ताब्यात आहेत, किंवा हे 
लोक आमच्या खजीन्यांचे अधिकारी आहेत? 

काय यांच्याजवळ एखादी शिडी आहे, जिच्यावर चढून हे लोक 
आकाशातील बातचीत ऐकतात. असे असेल तर त्यांच्यातल्या एखाद्या 
ऐकून येणाऱ्याने आपले स्पष्ट प्रमाण सादर करावे. 

कशी निराधार गोष्ट बोलता, अल्लाहकरीता मुली आणि तुमच्यासाठी 
मुले? 

हे पैगंबर (स.) काय तुम्ही आपल्या आवाहनाबद्दल यांच्याकडून 
मोबदला मागितला आहे किंवा भुरदंडाचे ओझे पडल्यामुळे हे लोक 
दबले गेले आहेत? 








. किंवा यांच्याजवळ अदृश्य माहिती (भविष्य-वाणी) आहे, जी त्यांनी 


लिहून ठेवली आहे. 

किंवा एखादा डावपेच खेळू इच्छितात, तेव्हा आता या इन्कारी लोक 
स्वतःच त्या कटात गुंतले जातील. 

काय अल्लाहच्याशिवाय त्यांचा दुसरा कोणी ईश्‍वर आहे? त्यांच्या 
बहुदेव वादापासून (अल्लाहशिवाय अनेक ईश्वर मानण्यापासून) 
अल्लाह सर्व प्रकारे बेऐब व पवित्र आहे. 

जर आकाशातून एखादा तुकडा कोसळतांना पाहतील तर सुरवातीला 
हेच म्हणतील की, दाट बादल (ढग) आहे. 

यांना यांच्या दशेवर सोडा, येथपर्यंत की, यांची त्या दिवसाशी भेट 
व्हावी, ज्यावेळी त्यांचे होश उडतील. 


























53. अन-नज्म 628 पारा 27 














46. तो दिवस असा असेल की, त्यांच्या कोणत्याही प्रयत्नाने त्यांचे 
कोणतेही कार्य सिद्ध होऊ शकणार नाही, आणि कोटूनही त्यांची 
मदत केली जाणार नाही. 

. निःसंदेह, जुलमी लोकांवर या सजा यातनेशिवाय आणखी इतर 
अजाब होत राहतील, परंतु बहुतेक लोक जाणत नाहीत. 

48. तुमच्या पालनकर्त्याचा आदेश येईपर्यंत संयम पूर्वक अटळ रहा. तुम्ही 
खास दृष्टिद्वारे आमच्या रक्षणात आहात. जेव्हा उभे असाल, तेव्हा 
आपल्या पालनकर्त्याची पवित्रता त्याच्या स्तुति प्रशंसेसह वर्णन करीत 
र्‌हा. 

.आणि रात्री देखील त्याची स्तुति प्रशंसा वर्णन करा आणि ताऱ्यांच्या 
पाठ फिरवून जाण्यापर्यंत त्याची स्तुति प्रशंसा करीत रहा. 


6) 


ऱ्ज 





थै 


९ 


53. अन-नज्म 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 62 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


नळ 


. ताऱ्यांची शपथ जेव्हा ते कोसळू लागतील. 
. तुमचा हा साथीदार योग्य मार्ग विसरला नाही आणि चुकीच्या 
मार्गावर चालला नाही. 
. आपल्या मनाने कोणतीही गोष्ट ते रचून सांगत नाही. 
. हे तर फक्त तीच गोष्ट सांगतात, जी यांच्याकडे वही केली जाते. 
. हे ज्ञान त्यांना जबरदस्त ताकत वाल्या फरिश्त्याने शिकविले आहे. 
. जो मोठा विवेकशील आहे, तो (जिब्रइल अ.) समोर येऊन आपल्या 
खऱ्या रूपात प्रकट झाला. 
. आणि तो आकाशाच्या अतिशय उंच किनाऱ्यावर होता. 
8. मग जवळ येत येत अगदी समोर येऊन पोहचला. 
9. मग दोन कमानी इतका किवा यापेक्षा काही कमी अंतरावर येऊन 
पोहचला. 
10. तेव्हा अल्लाहने आपल्या दासाकडे जो संदेश पाठवायचा होता, तो 
वही केला. 
11. जे काही त्याने पाहिले, त्याच्या मनाने ते चुकीचे जाणले नाही. 
12. आपल्या डोळयांनी जे काही त्याने पाहिले तुम्ही त्याबाबत भांडण करून 


1२) 











0 0 -:> ९० 





ज्ञ 








1२) 

















53. अन-नज्म 629 पारा 27 














13. 
14. 


15. 
16. 
17. 
18. 


19. 
20. 


2 


न्न 


22. 
23. 


24. 
25. 


26. 


27. 


28. 


काय साध्य कराल? 

त्याने जिब्रल (अ.) ला आणखी एक वेळ मूळ स्वरूपात पाहिले आहे. 
सिदरतुल मुन्तहा जवळ (सीमेलगत बोरीच्या झाडाजवळ ज्याच्या 
पलीकडे कोणीही जाऊ शकत नाही.) 

उच्च दर्जाच्या जन्नतीची निवास स्थाने याच हद्दीला लागून आहेत. 
जेव्हा बोरीच्या झाडाला झाकून टाकले होते ते आच्छादित होते. 
दृष्टीत वक्रता आली नाही आणि तिने मर्यादा पार केली नाही. 
निःसंदेह, त्यांनी आपल्या पालनकर्त्याच्या मोठ मोठ्या निशाण्या 
पाहिल्या. 

काय तुम्ही पाहिले लात व उज्जाला? 

आणि शेवटी तिसरे मनातला? (यांच्या वस्तुस्थितीवर कधी विचार तरी 
केला?) 











. काय तुमच्यासाठी पुत्र आणि अल्लाहसाठी कन्या? 


मग ही तर मोठी विचित्र वाटणी आहे. 

तुम्ही व तुमच्या वाड वडीलांनी, ही सर्व नावे ठेवली आहेत. अल्लाहने 
कधीही अशा निरर्थक गोष्टीबद्दल सनद उतरविली नाही. हे लोक 
आपल्या कल्पना व अटकळीचे अनुसरण करतात आणि मनाला पसंत 
असलेल्या गोष्टी बोलतात, वास्तविक यांच्याजवळ यांच्या 
पालनकर्त्यातर्फे मार्गदर्शन येऊन पोहचले आहे. 

काय मनुष्य जी इच्छा अभिलाषा करतो, सर्व पूर्ण होतात? 

लक्षात ठेवा, आखिरत आणि या जगाचे जीवन सर्व अल्लाहच्या 
अधिकारात आहे. 

आकाशांमध्ये कितीतरी फरिश्ते आहेत, परंतु त्यांच्यापैकी कोणाचीही 
शिफारस कोणत्याही बाबतीत उपयोगी पडत नाही, परंतु अल्लाह 
अनुमति देईल आणि ज्या मनुष्याकरीता शिफारस कबूल करू इच्छिल 
व राजी (प्रसन्न) होईल. 

जे लोक आखिरतवर ईमान राखत नाही, ते फरिश्त्यांना स्त्रीयांची 
नावे देतात. 

त्यांना फरिश्त्यांविषयी काहीच ज्ञान नाही. केवळ अटकळ व 
कल्पनेच्या मागे धावतात, वास्तविक अटकळ आणि कल्पना 
सत्याच्या तुलनेत काहीच योग्यता राखत नाही. 





























53. अन-नज्म 630 पारा 27 














29. 


30. 


3 


जळ 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


मग जो गर्व दाखवून आमच्या बोध-पत्रापासून फिरला आणि या 
जगाच्या जीवनाशिवाय, त्याचे कोणतेही ध्येय उद्दिष्ट राहिले नाही, तर 
तुम्ही (स.) त्याची पर्वा करू नका. 

त्यांच्या ज्ञानाची सीमा फक्त येथपर्यंतच आहे. तुमच्या पालनकर्त्याला 
चांगल्या प्रकारे माहित आहे की, त्याचा मार्ग सोडून कोण दूर पळाला 
आहे आणि सन्मार्गावर कोण चालत आहे हेही तो चांगल्या प्रकारे 
जाणतो. 











.जे काही आकाशांमध्ये व जमीनीवर आहे, सर्वच्या सर्व अल्लाहचेच 


आहे, यासाठी की, वाईट कर्म करणाऱ्यांना त्यांच्या वाईट कर्माचे फळ 
द्यावे. आणि सत्कर्म करणाऱ्यांना चांगल्यात चांगला मोबदला प्रदान 
करावा. 

ते लोक, जे मोठ मोठ्या अपराधांपासून दूर राहतात आणि 
निर्लज्जतेच्या गोष्टीपासूनही दूर राहतात, काही लहानसहान चुका 
घडल्यास त्यास सोडून, तर तुमच्या पालनकर्त्याच्या क्षमा दानात 
खात्रीने मोठी व्यापकता (गुंजाईश) आहे, तो तुम्हाला चांगल्या प्रकारे 
जाणतो, जेव्हा त्याने जमीनीतून तुम्हाला निर्माण केले व जेव्हा तुम्ही 
आपल्या मातांच्या पोटात नाजूक अवस्थेत होता, तेव्हा स्वतःला मोठे 
स्वच्छ पवित्र दर्शवू नका. तो चांगल्या प्रकारे जाणतो की, कोण 
सर्वाधिक चांगला पापमुक्‍त (परहेजगार) आहे. 

ज्याने तोंड फिरविले, जरा त्याचीही अवस्था तुम्ही पहा. 

काही थोडे से दिले आणि हात रोखला. 

काय त्याच्याजवळ अदृश्याचे ज्ञान आहे की, स्वतः पाहत आहे? 

काय मूसा (अ.) यांच्या पोथींमध्ये जी खबर होती, त्यांच्यापर्यंत 
पोहचली नाही, 

आणि इब्राहीम (अ) जो आमचा एकनिष्ठ (वफादार) दास होता, 
त्याचीही शिकवण त्याला माहित होऊ शकली नाही? 

(या शिकवणीचा खुलासा असा की) कोणीही कोणाचे ओझे उचलणार 
नाही. 

आणि हे की, मनुष्याला आखिरतमध्ये तेच काही प्राप्त होणार आहे, 
ज्याचा त्याने स्वतः प्रयत्न केला असेल. 

आणि लवकरच त्याच्या मेहनतीची पारख केली जाईल. 









































54. अन-नज्म 631 पारा 27 














4 


नळ 


48. 
49. 


50. 


5 


रला स 


52. 


53. 
54. 
55. 


56. 


57. 


58. 
59. 


. मग त्याच्या मेहनतीचा पूर्ण मोबदला दिला जाईल. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 





आणि हे की, सर्वांना तुमच्या पालनकर्त्यापाशीच परतायचे आहे. 

आणि तोच आनंद देऊन हसवितो आणि दुःख देऊन रडवितोही. 
आणि ही वास्तविकता आहे की, मृत्यु व जीवनही तोच देतो. 

आणि हे की, त्यानेच नर मादीचा जोडा बनविला. 

बनवितो एका थेंबापासून जेव्हा टपकविला जातो. 

आणि हे की, दुसऱ्यांदा जिवंत करून उठविणेही त्याच्याच 
अधिकारात आहे. 

आणि हे की, तोच श्रीमंत बनवितो आणि पूंजी देऊन धनवान करतो. 
आणि हे की, तोच पालनहार आहे त्या ताऱ्याचा, ज्याला शेअरा 
म्हणतात. 

निश्‍चितच त्याने पूर्वी होऊन गेलेल्या आदच्या लोकांचा नायनाट 
केला. 











. आणि समूदला असे नष्ट केले की, त्या जमातीचा कोणालाही बाकी 


ठेवले नाही. 

आणि यांच्यापूर्वी आम्ही नूह (अ.) च्या जमातीला बुडवून ठार मारले. 
निश्‍चितच ते मोठे अत्याचारी व उल्लंघनकारी लोक होते. 

आणि पालथ्या पडलेल्या वस्त्यांना उचलून फेकले. 

मग अशा वस्तीवर अजाबाचा घेरा टाकून झाकले. 

आता तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीबद्दल 
संशय कराल? 

ज्या प्रमाणे पूर्वीच्या लोकांना भय दाखविणारे आले होते, तसे हेही 
तुम्हाला अल्लाहच्या प्रकोपाचे भय दाखविण्यास आले आहेत. 

येणारी अगदी निकट येऊन पोहचली. 

अल्लाहशिवाय कोणीही तिला हटविणार नाही. 

काय तुम्हाला या गोष्टीचे आश्चर्य वाटते? 











60. हंसता? रडत का नाही? 


61. 


आणि काय तुम्ही मगरूरीचे प्रदर्शन करतात? 


62. तेव्हा सजदा आणि उपासना फक्‍त अल्लाहसाठी करा. (सजदा नं.12) 

















54. अल-क॒मर 632 पारा 27 




















54. अल-कमर 
ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 55 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. कियामत, जवळ येऊन पोहचली आणि चंद्र दुभंगला. 

2. आणि हे कसेही चिन्ह पाहतील, तर तोंड फिरवून घेतात आणि 
म्हणतात, अहो, ही तर जादू आहे, पूर्वापार चालत आलेली. 

3. त्यांनी खोटे ठरविले आणि आपल्या मनाला पटेल ते करीत राहिले. 
प्रत्येक गोष्टीचे सत्य शेवटी उघड होत असते. 

4. वास्तविक त्यांच्याजवळ किती तरी वार्ता येऊन पोहचल्या आहेत, 
ज्यात त्यांच्याकरीता मोठा बोध आहे. 

5. अशी बुद्धिमत्ता जी उपदेशाचा उद्देश पूर्ण करते त्यांच्यापर्यंत 
पोहचविली गेली, परंतु त्यांना उपदेश उपयोगी पडत नाही. 

6. तुम्ही आता त्यांच्याकडून तोंड फिरवून घ्या की, त्यांच्यावर तो दिवस 
यावा, जेव्हा पुकारणारा त्यांना भयानक दृश्याकडे बोलाविल. 

7. अतिशय भयभित होऊन भयपूर्ण नजरेने हश्रचा देखावा पाहत 
कबरींमधून बाहेर पडत असतील, जणू असंख्य टोळ (टिटड्डी) चे झुंड 
चे झुंड. 

8. एका बोलाविणाऱ्याच्या हाकेवर खाली मान घालून धावत असतील, 

इन्कारी लोक म्हणतील की, हा दिवस मोठा कठीण आहे. 

यांच्यापूर्वी नूह (अ.) च्या जमातीनेही खोटे ठरविले आहे. त्यांनी 

आमच्या दासाला खोटे ठरिवले व म्हणाले की, हा वेडा आहे आणि 

त्याला फार झिडकारले व दाबण्याचा प्रयत्न केला. 

10. नूह (अ.) यांनी आपल्या पालनकर्त्याशी दुआ केली, मला दाबून 
टाकले गेले आहे, तू माझी मदद कर. 

11. तेव्हा आम्ही पाणी ओतण्याकरीता आकाशाचे दरवाजे उघडले. 

12. आणि जमीनीतून पाण्याचे झरे वर येऊ लागले, आमचा आदेश लागू 
करण्याकरीता, पाण्याचे जेवढे प्रमाण आवश्यक होते तेवढे पाणी जमा 
झाले. 

13. आणि आम्ही नूह (अ.) ला एका नौकेत स्वार केले, जी तख्ते व मेखा 
असलेली होती. 




















६७ 





























54. अल-क॒मर 633 पारा 27 

















14. आमच्या देखरेखी खाली ही नौका चालू लागली. आम्ही नूह (अ.) 
यांच्या नाकदरीचा सूड (बदला) घेऊ इच्छित होतो. 

15. आम्ही त्या नौकेला एक चिन्ह बनवून सोडले, तर आहे कोणी विचार 
चिंतन करणारा? 

16. तर पाहून घ्या की, माझा प्रकोप व माझे भय दाखविणे कसे होते! 

17. निःसंदेह, उपदेश प्राप्त करण्याकरीता आम्ही या कुरआनास सहज 
सोपे केले आहे, तर आहे कोणी हा उपदेश कबूल करणारा? 

18. आद जनसमूहाने ही खोटे ठरविले, तर पाहून घ्या की, माझा प्रकोप 
व माझे भय दाखविणे कसे होते! 

19. एका अशूभ दिवशी त्यांच्यावर आम्ही सतत चालणाऱ्या वार्‍्यांचे 
वेगवान तुफान पाठविले. 

20. हे तुफान लोकांना अशाप्रकारे उपटून फेकत होते, जणू खजूरीच्या 
खोडे तुटून पडल्या असाव्यात. 

21. तर पाहून घ्या की, माझा प्रकोप व भय दाखवणे कसे भयंकर होते! 

22. निश्‍चितपणे, आम्ही या कुरआनाला बोध प्राप्तीकरीता सहज सुलभ 
केले आहे, तर आहे कोणी जो याद्वारे बोध प्राप्त करील? 

23. समूदने देखील पैगंबरांना खोटे ठरविले. 

24. म्हणू लागले की, काय आमच्यातला एक मनुष्य असे समजून बसला 
आहे की, आम्ही त्याच्या हुकूमाचे पालन करणार? जर आम्ही असे 
केले तर मार्गभ्रष्ट झालो व वेडेपणाला बळी पडलो. 

25. काय आमच्या सर्वांच्या मधून (फक्त) याच्यावरच बोध उतरविला 
गेला? नव्हे, खरे तर हा खोटा व बढाईखोर आहे. 

26. आता उद्याच यांना माहित पडेल की, खोटा व बढाईखोर कोण आहे? 

27. अगोदर यांची कसोटी घेण्याकरीता आम्ही उंटणी पाठविणार आहोत, 
तेव्हा यांच्या (वाईट) परिणामाची वाट पहा आणि संय्यमपूर्वक अटळ 
र्‌हा. 

28. यांना खबर द्या की, यांच्या दरम्यान पाणी पाजण्याची पाळी ठरविली 
गेली आहे. प्रत्येकला आपल्या पाळीच्या वेळीच हजर व्हावे लागेल. 
29. त्यांनी आपल्या एका साथीदाराला बोलावले त्याने हात चालवून 

उंटणीला पाय कापून ठार केले. 

30. तर पाहून घ्या की, माझा प्रकोप व माझे भय दाखविणे कसे होते! 






































54. अल-क॒मर 634 पारा 27 














31. 


32. 


33. 
34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 
40. 


थै 


नळ 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


आम्ही त्यांच्यावर एक भयानक आवाज (चित्कार) पाठविला, तेव्हा 
अचानक ते असे तुकडे झालेत, जणू तुटलेल्या कुपणाचा चूरा! 
निःसंदेह, बोध प्राप्त करण्यासाठी आम्ही या कुरआनाला सहज सोपे 
केले आहे, तेव्हा आहे कोणी जो उपदेश मान्य करील? 

लूत यांच्या जमातीनेही भय दाखविणाऱ्यांना खोटे ठरविले. 

तर आम्ही त्यांच्यावर दगडांचा वर्षाव केला. परंतु लूत यांचे कथन 
मानणाऱ्यांना, रात्रीच्या शेवटच्या हिश्यात आम्ही वाचविले. 

आमच्यात्फे ही कूपा देणगी होती, जो कोणी आमचा हक्‍क मानेल 
आम्ही त्याला असाच मोबदला प्रदान करतो. 

लूत (अ.) यांनी, त्यांना आमच्या प्रकोपाचे वारंवार भय दाखविले, परंतु 
त्यांनी लूत (अ.) च्या प्रत्येक सूचनेवर संशय केला. 

ते लूत (अ.) यांच्या पाहुण्यांना वाइट हेतूने नेऊ इच्छित होते, पण 
आम्ही त्यांचे डोळेच निस्तेज करून टाकले. तेव्हा आता चाखा माझा 
अजाबचा व ताकीदचा आस्वाद. 

त्यांना अगदी सकाळीच अटळ सजा यातनेने धरले. 

तेव्हा आता चाखा माझा अजाबचा व ताकीदचा आस्वाद. 

निःसंदेह, आम्ही या कुरआनाला बोध प्राप्त करण्यासाठी सहज सुलभ 
केले आहे, तर आहे कोणी जो याद्वारे बोध प्राप्त करील? 


























. आणि फिरओऔनवाल्यां जवळही भय दाखविणारे आले. 


त्यांनी आमच्या सर्व निशाण्या खोट्या ठरविल्या, मग आम्हीही त्यांना 
असे घट्ट व मजबूत पकडले की, त्यांची सुटका होऊ नये. 

तुमच्या पूर्वीची लोक अधिक सुखी व समाधानी होते किंवा आजचे 
तुमचे इन्कार करणारे? किंवा एखाद्या आसमानी ग्रंथात तुम्हास क्षमा 
दिली गेली आहे? 

हे लोक काय म्हणत आहेत की, आम्ही सर्व एकत्र होऊन मुकाबला 
करू. 

यांच्या गर्दीला विखरून टाकले जाईल आणि ते पाठ फिरवून पळून 
जातील. 

खरे पाहता, त्यांच्यासाठी खऱ्या वायद्याची वेळ तर कियामत आहे 
आणि ही घडी अतिशय सकत आणि कडवी (कटू) आहे. 

अपराधी लोक मार्गभ्रष्टता व वेडेपणाचे शिकार आहेत. 























55. अर-रहमान 635 पारा 27 

















48. ज्या दिवशी हे लोक तोंडावर पाडून आगीत ओढून नेले जातील, 
तेव्हा त्यांना सांगितले जाईल की, आता चाखा नरकाच्या स्पर्शाची 
चव. 

49. निःसंदेह, आम्ही प्रत्येक वस्तूला, तिचे अनुमान निश्‍चित करून निर्माण 

केले आहे. 

. आमचा आदेश तर पलक झपकताच (पापणी लवताच) लागू होतो. 

. तुमच्या सारखे विचार असलेल्या लोकांना यापूर्वी आम्ही बरबाद 

करून टाकले तेव्हा काय तरीही तुम्हाला बोध प्राप्त होऊ शकला 

नाही? 

52. यांनी केलेली प्रत्येक हरकत आम्ही कर्म लेखात नोंदून ठेवली आहे. 

53. मग ते कर्म लहान असो किंवा मोठे, सर्व काही लिहिले गेले आहे. 

54. पापमुक्त (परहेजगार) लोक जन्नतीत व नहरीत असतील. 

55. खऱ्या प्रतिष्ठेची जागा, सत्ताधिकार राखणाऱ्या बादशहाच्या समीप. 





5 
5 


-* ९८ 





1२) 





न 


55. अर-रहमान 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 78 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. रहमान (मोठा दयावान) आहे. 

. ज्याने कुरआन शिकविले. 

. त्यानेच मानवाला निर्माण केले. 

. त्यानेच मानवाला बोलणे शिकविले. 

. सूर्य आणि चंद्र एका हिशोबाने चालत आहेत. 

. तारे आणि झाडे सर्व सजदा करतात. 

. आकाशाला त्यानेच उंच केले आणि तुला (तराजु) कायम केली. 

. तुम्हाला आदेश दिला की, वजन तोलण्यात गडबड करू नका. 

. न्यायासह योग्यपणे वजन कायम राखा व तोलण्यात कमी करू नका. 
. आणि जमीनीला निर्मितीकरीता बिछविले. 

. यात निरनिराळया प्रकारच मेवे आणि खजूर, ज्यावर आवरण चढवले 
आहे, निर्माण केले. 

12. आणि खाण्याकरीता धान्य, ज्यात भूसाही असतो व सुगंधित स्वाद. 
13. तेव्हा (हे जिन्न आणि मानव!) तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण 











५0 0 "4. 0७9 ९७ -> ९८० [७ -> 


ल्म... 
-* €८ 




















55. अर-रहमान 636 पारा 27 














कोणत्या कृपा देणगीला खोटे ठरवाल? 

14. ठिकरी प्रमाणे खणखण वाजणाऱ्या मातीपासून मानवाला निर्माण केले. 

15. आणि जिन्नांना अग्निच्या ज्वालांपासून निर्माण केले. 

16. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

17. दोन्ही पूर्व आणि दोन्ही पश्‍चिम यांचा स्वामी, पालनहार तोच आहे. 

18. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

19. त्यानेच दोन्ही समुद्रांना मिळवून एकसाथ चालविले. 

20. मग दोघांच्या दरम्यान आड पडदा ठेवला की, आपल्या हही बाहेर 
जाऊ शकत नाही. 

21. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

22. दोन्ही समुद्रातून मोती व मोंगा (प्रवाळ) निघतात. 

23. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

24. समुद्रात पर्वतां समान उंच जहाज, त्याचेच आहेत. 

25. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

26. जमीनीत जे काही आहे, सर्वच्या सर्व नष्ट होतील. 

27. प्रताप आणि प्रतिष्ठा राखणाऱ्या तुमच्या पालनकर्त्याचेच अस्तित्व 
बाकी राहिल. 

28. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

29. आकाशांमध्ये व जमीनीवर जो कोणी आहे सर्व त्याच एका (अल्लाह) 
कडून मागतात. प्रत्येक दिवस त्याचे वैभव नवनवीनच. 

30. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

31. हे दोन्ही भारदस्त समुदायांनो! (हे जिन्न आणि मानव!) आम्ही 
लवकरच तुमचा हिशोबसाठी मोकळे होऊ! 

32. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 



















































































55. अर-रहमान 637 पारा 27 














33. हे जिन्न आणि मानवांनो! जर तुम्हाला शक्‍य असेल तर आकाशांच्या 
व जमीनीच्या सीमे बाहेर निघून जा, जाऊ शकणार नाही, परंतु 
यासाठी तुम्हाला मोठा जोर लावावा लागेल. 

34. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

35. तुमच्यावर अग्निच्या ज्वाला आणि वितळलेले तांबे सोडले जाईल की, 
त्याचा तुम्ही मुकाबला करू शकणार नाहीत. 

36. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

37. जेव्हा आकाश फाटून जाईल आणि कातड्याप्रमाणे लाल गुलाबी 
होईल. 

38. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

39. तो दिवस असा असेल की, एखाद्या मानव आणि जिन्नाला त्याच्या 
अपराधाबद्दल विचारले जाणार नाही. 

40. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 

खोटे ठरवाल? 

. गुन्हेगारांना त्यांच्या चेहऱ्यांवरून ओळखले जाईल आणि मग त्यांना 

त्यांच्या कपाळाचे केस व दोन्ही पायांनी धरले जाईल. 

42. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

43. हीच ती जहन्नम आहे, जिला अपराधी लोक खोटे ठरवित होते. 

44. जहन्नममध्ये उकळत्या गरम पाण्याच्या दरम्यान त्यांना फेरे करावे 
लागतील. 

45. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

46. जो कोणी आपल्या पालनकर्त्यासमोरे उभा राहण्यास भ्याला, 
त्याच्यासाठी दोन बागा आहेत. 

47. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

48. दोन्ही बागे हिरव्यागार शाखांनी भरपूर. 
































4 


च्या यी 



































55. अर-रहमान 638 पारा 27 




















49. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

50. यात दोन झरे वाहत असतील. 

51. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

52. यात प्रत्येक मेव्याच्या दोन दोन जोडया असतील. 

53. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

54. तक्के लावून अशा बिछायतीवर बसले असतील, ज्याचे अस्तर 
(आवरण) अतलस (जाड रेशमा) चे असेल, आणि दोन्ही बागांचे मेवे 
झुकलेल्या स्थितीत जवळ येत राहतील. 

55. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

56. तिथे खाली नजर राखणाऱ्या (हूर) असतील. जन्नत वासींच्या अगोदर 
त्यांना कोणी मानवाने किंवा जिन्नाने हातही लावला नसेल. 

57. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

58. हूर अशा असतील, जणू याकूत मरजान (मूल्यवान रत्ने) असावीत! 

59. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

60. उपकाराचा मोबदला उपकाराशिवाय दुसरा काय असू शकतो? 

61. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

62. या दोन बागांशिवाय, आणखी ही दोन बागा आहेत. 

63. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

64. दोन्ही बागा खूप घनदाट हिरवी असतील. 

65. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कूपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

66. दोन्ही बागांमध्ये दोन झरे जोशात उसळत (उबलत) असतील. 

67. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 













































































56. अल-वाकिआ 639 पारा 27 














68. दोन्ही बागांमध्ये भरपूर मेवे, खजूर व डाळींब (अनार) असतील. 

69. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

70. त्यामध्ये नेक सदाचारी व सुंदर अशा हूर असतील. 

71. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

72. तंबूमध्ये सुरक्षित ठेवलेल्या हूर. 

73. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 
खोटे ठरवाल? 

74. त्यांना जन्नतवास्यांपूर्वी कोणत्याही मानव किंवा जिन्नाने स्पर्शही 
केलेला नसेल. 

75. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 

खोटे ठरवाल? 

. तक्के लावून बसले असतील अशा बिछायतींवर ज्या हिरव्या रंगाच्या, 

अतिशय नरम मुलायम व सुंदरतेने परिपूर्ण असतील. 

77. तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याच्या कोण कोणत्या कृपा देणगीला 

खोटे ठरवाल? 

. अत्यंत समृद्धशाली आहे हे पैगंबर (स.) तुमच्या पालनकर्त्याचे नाव, 

जो प्रतापी व अतिशय महान आहे. 





























7 


ठत 











7 


९0 


56. अल-वाकिआ 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 9 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. जेव्हा घडून येणारी निश्‍चित घडेल. 

. तिचे घडणे कोणी नाकारू शकत नाही. 

. कोणाला अपमानित करील तर कोणाला उच्च दर्जा देईल. 

जेव्हा जमीनी भूकंपाने हादरून जाईल. 

. आणि पर्वतांचा चूरा करून टाकला जाईल. 

. तेव्हा मग पर्वतांची धूळ उडू लागेल. 

. आणि तुम्हा लोकांचे तीन प्रकारचे समूह बनतील. 

. एक तर ते असतील, ज्यांच्या उजव्या हातात कर्म लेख दिला जाईल, 




















७ :३ ७ छत > 0 ७३ -> 

















56. अल-वाकिआ 640 पारा 27 














फार चांगले राहिलेत हे लोक! 

9. आणि दुसरे ते असतील, ज्यांच्या डाव्या हातात कर्म लेख दिला 
जाईल, ते सजा यातनेत असतील. 

10. आणि तिसरा समूह त्यांचा असेल, जे सत्कर्माच्या शर्यतीत पुढे धावत 
गेले. 

11. तेव्हा हे लोक अल्लाहचे निकटतम दास (बंदे) असतील. 

12. जन्नतींमध्ये देणग्यांवर देणग्या प्राप्त करत असतील. 

13. पूर्वीच्या लोकांमध्ये त्यांची संख्या जास्त असेल. 

14. नंतरच्या लोकांमध्ये त्यांची संख्या थोडी असेल. 

15. सोन्याच्या धाग्यांनी गुंफलेल्या आसनांवर. 

16. एकमेकांसमोर तक्‍्के लावून थाटात बसले असतील. 

17. नेहमी एकाच वयात राहणारी मुले त्यांच्या सेवेसाठी येणे-जाणे (चलत 
फिरत) करण्यात व्यस्त राहतील. 

18. लोटे, जग व प्याले आणि वाहत्या मद्याने भरलेले प्याले घेऊन फिरत 
असतील. 

19. जे प्यायल्यामुळे डोके कधीही दुखणार नाही आणि ना बकवास 
करतील. 

20. आणि खाण्यासाठी असे मेवे, जे त्यांच्या मनाला पसंत असतील. 

21. आणि पक्ष्यांचे मांस, जे त्यांचे मन इच्छील. 

22. आणि मोठ मोठ्या डोळ्यांच्या हूर! (सुंदर नेत्रांच्या अपसरा) 

23. सुरक्षित ठेवलेल्या मोत्यां सारख्यां! 

24. किती चांगला मोबदला आहे त्यांच्या नेक आचरणाचा! 

25. तिथे त्यांना कधीही निरर्थक व वाईट बोलणे ऐकायला मिळणार नाही. 

26. उलट, आपसात एकमेकांना सलामवर सलाम करत असतील. 

27. आणि उजवीकडे असलेल्यांचीही खूप चांगली मजा (आराम) आहे. 

28. स्वादीष्ट, काटे नसलेली बोरे! 

29. आणि थरावर थर असलेली केळी! 

30. आणि दाट छायेच्या लांब लांब सावल्या! 

31. वाहत्या पाण्याचे झरे! 

32. आणि अनेक मेवे! 

33. आणि मेवे कधीही संपणार नाहीत व कसलीही रोक टोक नाही. 



































56. अल-वाकिआ 641 पारा 27 














34. आलीशान बिछाईत! 

35. आम्ही हूरांना एका विशेष रीतीने निर्माण केले आहे. 

36. आम्ही त्यांना कुमारिका बनविले. 

37. प्रेम करणाऱ्यां समवयस्क (एकाच वयाच्या) असतील. 

38. हे सर्व त्यांच्यासाठी, ज्यांचा कर्म लेख, उजव्या हातात दिला गेला 
असेल. 

39. यांच्यात फार मोठी संख्या पूर्वीच्या लोकांची असेल. 

40. आणि नंतरच्या लोकांतून ही त्यांची मोठी संख्या असेल. 

41. आणि ज्यांना डाव्या हातात कर्म लेख मिळाला असेल, त्यांची मोठी 
वाईट अवस्था असेल. 

42. ते धगधगत्या वाऱ्यात (आगीत) व उकळत्या पाण्यात असतील. 

43. गरम काळ्या धूराच्या सावलीत. 

44. त्या सावलीत ना शितलता असेल, ना आराम. 

45. यापूर्वी हे लोक फार सुख संपन्न होते. 

46. मोठ्या जबरदस्त पाप कर्मावर अडून राहत होते. 

47. आणि म्हणत होते, जेव्हा आम्ही मेल्यावर माती होऊन जाऊ व हाडे 
होऊ तेव्हा काय पुन्हा आम्हाला (जिवंत करून) उठविले जाईल? 

48. आणि काय आमच्यापूर्वी होऊन गेलेल्या वाड वडीलांनाही? 

49. तुम्ही (स.) सांगा, पूर्वीचे व नंतरचे सर्व उठविले जातील. 

50. एक खास दिवस, ज्याची वेळ फक्त आम्हाला माहित आहे, सर्वांना 
एकत्र केले जाईल. 

51. हे अशा लोकांनो, जे बहकत आहात व खोटेही ठरविता, तुमची फार 
वाईट दशा होईल! 

52. जक्कूमचे झाड तुम्हाला खावे लागेल. 

53. मग ते पोट भरून खावे लागेल. 

54. मग ते खाल्ल्या नंतर गरम उकळते पाणी प्यावे लागेल. 

55. तर हे पिणे अशा प्रकारे असेल, जसे तहानलेले उंट पितात. 

56. त्यांच्यासाठी न्यायाच्या दिवशी हा पाहुणचार होईल. 

57. तुम्हाला तर आम्ही निर्माण केले होते, मग तुम्ही आमचे म्हणणे खरे 
का जाणले नाही. 

58. काय तुम्ही पाहिले नाही जे वीर्य तुम्ही टपकविता? 















































56. अल-वाकिआ 642 पारा 27 














59. 
60. 


6 


नळ 


6 


1२) 


63. 
64. 
65. 


66. 
67. 
68. 
69. 
70. 


7 
7 


॥२) न 


73. 


74. 


75. 
76. 


77. 
78. 
79. 
80. 


काय तुम्ही त्याला निर्माण करता किंवा आम्ही निर्माण करतो? 
आम्ही तुमच्या नशीबात मृत्यु लिहिला आहे आणि आम्ही काही विवश 
नाही. 





. की बदलून टाकावे दुसऱ्यांना तुमच्या जागी आणि तुमचे स्वरूप असे 


बनवावे की, तुम्ही स्वतःही आपल्याला ओळखू न शकावे. 





. पहिल्या वेळची निर्मिती तर तुम्हाला माहित झाली होती, तेव्हा तुम्ही 


यापासून बोध व उपदेश का प्राप्त केला नाही? 

बरे, आपल्या त्या शेतांनाच पहा, जे काही (बीज) तुम्ही पेरता. 

काय तुम्ही ते बीज उगविता किंवा आम्ही उगवितो? 

आम्ही इच्छिले तर या शेतीची पैदावार चूर चूर करून टाकू. तेव्हा 
मग तुम्ही गोष्टी रचत व हात मळतच राहाल. 

मग असे म्हणाल की, आमच्यावर दंड टाकला गेला. 

उलट असेही म्हणाल की, आम्ही तर अगदी बेनशीब ठरलो. 

बरे ते पाणी तर पहा, जे तुम्ही पितात. 

काय ढगातून तुम्ही ते उतरविले आहे किंवा आम्ही उतरवितो? 

आम्ही इच्छिले तर या पाण्याला कडू खारे करून टाकू. शेवटी तुम्ही 
आभार का मानत नाही? 

















. तुम्ही त्या आगीबद्दल विचार चिंतन केले असते जी तुम्ही पेटविता. 
. जळणासाठी उपयोगी पडणाऱ्या या झाडांना तुम्ही निर्माण केले किंवा 


आम्ही निर्माण करतो? 

आम्ही या अग्निला स्मरण-चिन्ह बनविले आहे व प्रवाशांसाठी यात 
फायदे ठेवले. 

तेव्हा तुम्ही आपल्या पालनकर्त्याचे नाव घेऊन त्याची स्तुति प्रशंसा व 
पवित्रता वर्णन करा, जो अतिशय महान आहे. 

मी ताऱ्यांच्या अस्तास जाण्याच्या ठिकाणाची शपथ घेतो. 

जर तुम्ही जाणत असाल तर ही साक्ष प्रस्तुत करणे फार मोठी बाब 
आहे. 

निःसंदेह, हा कुरआन मोठा सन्मानपूर्ण आहे. 

जो एका अशा केंद्रीय ग्रंथात सुरक्षित आहे. 

की स्वच्छ पवित्र असलेलेच त्याला हात लावतात. 

हा अवतरीत केला गेला आहे समस्त विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यातर्फे. 





























57. अल-हदीद 643 पारा 27 














81. काय तुम्ही या संदेशाला मामुली गोष्ट समजता? 

82. याला खोटे ठरविण्याच्या कार्यला तुम्ही आपले खाद्य (भोजन) बनवून 
घेतले आहे. 

83. काय अवस्था होईल तुमची, जेव्हा तुमचा प्राण गळ्यात अडकेल? 

84. आणि त्यावेळी तुमचे डोळे विस्फारलेले (फाडलेले) राहतील. 

85. त्यावेळी तुमच्यापेक्षा जास्त मरणाऱ्याच्या निकट आम्ही असतो. परंतु 
तुम्ही पाहू शकत नाही. 

86. तुमच्या मते जर तुम्हाला चांगल्या व वाईट कर्माचा मोबदला प्राप्त 
होणार नाही. 

87. तेव्हा सच्चे असाल तर मृत्युला परत का नाही ढकलून देत? 

88. मग जर मरणारा अल्लाहच्या निकटतम लोकांपैकी आहे. 

89. तर त्याच्यासाठी ऐश आराम व सुगंधित वातावरण आणि कृपा 
देणग्यांनी भरपूर जन्नत मौजूद आहे. 

90. जर तो त्या लोकांपैकी असेल, ज्यांचा कर्म लेख त्यांच्या उजव्या 
हातात दिला जाईल. 

91. तर त्याला मरते वेळी सांगितले जाईल की, तुझ्यावर सलाम असो. तू 
उजव्या हातात कर्म-लेख प्राप्त करणारा ठरला. 

92. आणि जर मरणारा खोटे ठरविणाऱ्या व मार्गभ्रष्ट लोकांपैकी असेल. 

93. तर त्याचा पाहुणचार उकळत्या पाण्याने केला जाईल. 

94. आणि आगीच्या ढिगाऱ्यात त्याला बंद केले जाईल. 

9. या सर्व गोष्टी अगदी सत्य, विश्‍वसनीय आणि खात्रीच्या आहेत. 

96. तेव्हा तुम्ही (स.) आपल्या पालनकर्त्याच्या नावाची तस्बीह (स्तुति 
प्रशंसा) वर्णन करा, जो अतिशय महान आहे. 




















57. अल-हदीद 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 29 आयती आणि 4 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. आकाशांमध्ये व जमीनीत जो कोणी आहे, अल्लाहची पवित्रता वर्णन 
करतो आणि तोच वर्चस्वशाली (दबदबा राखणारा) व हिकमतशाली 
आहे. 

2. आकाशांमध्ये व जमीनीत जे काही आहे, सर्वच्या सर्व त्याचेच आहे. जीवन 

















57. अल-हदीद 644 पारा 27 














10. 


आणि मृत्युही तोच देतो आणि तोच प्रत्येक गोष्टीचे सामर्थ्य राखतो. 


. सर्वात प्रथम तोच होता आणि सर्वात शेवटी तोच राहील, उघड 


आणि गुप्तपणे त्याचेच अस्त्तित आहे आणि तो प्रत्येक गोष्टींचे 
परिपूर्ण ज्ञान राखतो. 


. तोच आहे, ज्याने आकाशांना व जमीनीला सहा दिवसात निर्माण 


केले, मग अर्श (ईश सत्ता केंद्रा) वर त्याचीच राजसत्ता सदा 
सर्वदाकरीता पसरली आहे. जमीनीत जे काही दाखल होते आणि जे 
काही जमीनीतून निघते, आणि जे काही आकाशातून अवतरीत होते 
व जे काही आकाशाकडे वर चढते ते सर्व काही तो जाणतो आणि 
ज्या ठिकाणीही तुम्ही असता, अल्लाह तुमच्यासोबत असतो. खात्रीने 
अल्लाह तुमचे प्रत्येक कर्म चांगल्या प्रकारे पहात आहे. 





. आकाशांची व जमीनीची राजसत्ता त्या एकट्याचीच आहे आणि सर्व 


कर्मे अल्लाहकडे परतविले जातील. 





. तो रात्रीला दिवसात दाखल करतो आणि दिवसाला रात्रीत दाखल 





करतो आणि तो तर मनातले भेद सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे जाणतो. 


. तेव्हा अल्लाह व त्याच्या पैगंबरावर ईमान राखा आणि त्या धन 





संपत्तीतून अल्लाहच्या मार्गात खर्च करीत रहा, ज्यात त्याने तुम्हाला 
पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांचा वारसदार बनविले. तुमच्यापैकी ज्या 
लोकांनी ईमान राखले व अल्लाहच्या मार्गात खर्च केला, त्यांच्यासाठी 
मोठा मोबदला आहे. 





. आणि तुम्हाला अल्लाहवर ईमान राखण्यात आता कोणता अडथळा 





असू शकतो? वास्तविक पैगंबर तुम्हाला अल्लाहकडे सतत बोलावित 
राहिले की, आपल्या पालनकर्त्यावर ईमान राखा आणि तुमच्याकडून 
या गोष्टीचा वचन करारही घेतला गेला आहे. जर खरोखर ईमान 
राखणारे असाल तर आपल्या वचनात सच्चे रहा. 


. तोच आहे जो आपल्या दासावर स्पष्ट आयती उतरवित राहिला, 


यासाठी की, तुम्हाला अंधारातून काढून प्रकाशाकडे आणावे. निःसंदेह, 
अल्लाह तुमच्यावर स्नेह प्रेम व दया करणारा आहे. 

आणि हे तुम्हाला झाले तरी काय की, तुम्ही अल्लाहच्या मार्गात खर्च 
करीत नाही, वास्तविक आकाशांचा व जमीनीचा वारसाधिकार 
अल्लाहकरीताच बाकी राहतो. मक्‍्का-विजयापूर्वी ज्याने देखील खर्च 




















57. अल-हदीद 645 पारा 27 














1 


न्न 


1 


1२) 


13. 


14. 


15. 


केला व लढाईत भाग घेतला, तुमच्यापैकी दुसरा कोणी त्याच्या 
समान असू शकत नाही. यांच्यासाठी अल्लाहजवळ मोठ मोठे दर्ज 
आहेत त्या लोकांच्या तुलनेत ज्याने नंतर अल्लाहच्या मार्गात धन 
खर्च केले व लढाईत सहभागी झाले. नेक मोबदल्याचा वायदा तर 
अल्लाहने प्रत्येकाशी केलेला आहे आणि तुम्ही जे कर्म देखील करता, 
अल्लाहला त्याची पूरेपूर खबर आहे. 











.असा कोण आहे जो आपल्या उत्तम संपत्तीतून अल्लाहला कर्ज 


देईल, मग अल्लाह ते कित्येक पट करील आणि अशा मनुष्याकरीता 
मोठा सम्मानपूर्ण मोबदला आहे. 


.हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्या दिवशी पहाल ईमानधारक पुरूषांना व 





ईमानधारक स्त्रीयांना की, त्यांच्या पुढेपुढे व उजव्या बाजूला प्रकाश 
वेगाने पसरत असेल. त्यांना खुशखबर दिली जाईल की, शुभ 
समाचार असो तुम्हाला आजच्या दिवशी, अशा सदा बहार जन्नतीची, 
जिच्या खाली नहरी वाहत असतील, जिथे सदैव काळ रहाल आणि 
ही मोठी जबरदस्त सफलता आहे. 

ज्या दिवशी दांभिक पुरूष व दांभिक स्त्रीया, ईमानधारकांना म्हणतील 
की, जरा आमची प्रतिक्षा करा की, आम्हीही तुमच्या प्रकाशापासून 
प्रापत करू शकावे. त्यांना उत्तर दिले जाईल की, मागे परत फिरा, 
तिथे प्रकाश शोधा. तेव्हा, त्या दोन्ही समूहांच्या दरम्यान एक भिंत 
उभी केली जाईल, ज्यात दरवाजा असेल, ज्याच्या आतल्या भागात 
अल्लाहची असीम कृपा असेल, व भिंतीच्या बाहेरच्या बाजूला 
अल्लाहचा प्रकोप असेल. 

दांभिक लोक मोठ मोठ्याने त्यांना हाका मारतील की, काय जगात 
आम्ही तुमच्यासोबत नव्हतो? तेव्हा ईमानधारक उत्तर देतील, का 
नाही? परंतु तुम्ही स्वतःला उपद्रवात टाकले. आमच्या असफलतेची 
तुम्ही फार प्रतिक्षा करीत होते आणि संशय करीत राहिले आणि 
तुम्हाला इच्छा आकांक्षानी धोक्यात ठेवले, येथपावेतो की, अल्लाहचा 
आदेश येऊन पोहचला आणि धोका देणाऱ्यांने अल्लाहविषयी तुम्हाला 
धोक्यात टाकले. 

तेव्हा आज सजा यातनेतून सुटका करून घेण्याकरीता तुमच्याकडून 
व इन्कार करणाऱ्यांकडून कोणताही फिदया (मुक्ति दंड) स्वीकारला 





























57. अल-हदीद 646 पारा 27 














जाणार नाही. तुम्ही सर्वाचे ठिकाण आगच आग आहे. हीच जागा 
तुमच्या लायक आहे आणि जगातून परतल्या नंतर आता याच वाईट 
ठिकाणी तुम्हाला राहायचे आहे. 

16. काय ईमानधारकांकरीता अजून ती वेळ नाही आली की, अल्लाहच्या 
स्मरणाकडे आणि अल्लाहने जे सच्चे उपदेश पत्र अवतरीत केले, 
त्याकडे त्यांची मने झुकावित आणि त्या लोकांसारखे न व्हावेत, ज्या 
लोकांना पूर्वी ग्रंथ दिले गेले होते, मग त्यांना जेव्हा दीर्घ काळ 
होऊन गेला, तेव्हा त्यांची मने कठोर झाली व त्यांच्यातले अधिकांश 
लोक नाफर्मान (अवज्ञाकारी) झाले. 

17. आणि जाणून घ्या की, जमीनीच्या मृत झाल्या नंतर अल्लाहच जिवंत 
करतो. आम्ही तुमच्यासाठी उघड निशाण्या स्पष्टपणे सांगितल्या, 
यासाठी की, तुम्ही अकलेचा वापर करावा. 

18. निःसंदेह दान करणारे व दान करणाऱ्यांचे आणि अल्लाहला चांगले 
कर्ज देणाऱ्यांचे धन दुप्पट करून दिले जाईल आणि त्यांच्यासाठी 
अतिशय मान प्रतिष्ठा पूर्ण मोबदला आहे. 

19. आणि ज्या लोकांनी अल्लाहवर व त्याच्या पैगंबरावर ईमान राखले. ते 
अल्लाहच्या दरबारात सिद्दीक (सच्चे) व शहीद (बलीदानी) आहेत. 
त्यांच्यासाठी त्यांचा मोबदला, त्यांच्या पालनकर्त्याजवळ मौजूद आहे 
आणि त्यांच्यासाठी दिव्य तेज आहे आणि जे इन्कारी बनले, आमच्या 
आयतींना खोटे ठरवित राहिले, असे लोक नरकवासी आहेत. 

20. लक्षात ठेवा, या जगाचे जीवन खेळ तमाशा, देखावा आणि 

एकमेकांवर अभिमान करणे व संपत्ती व संततीमध्ये जास्तीत जास्त 

वृती करणे आहे, ज्या प्रमाणे पावसाच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना 
बहरलेले पीक पाहून फार आनंद होतो, मग जेव्हा शेती अगदी सुकते 
तेव्हा तुम्ही पाहता की, ती पिवळया रंगात बदलते व तिचा चूरा 
होतो. आणि आखिरतमध्ये सक्त अजाबही आहे व अल्लाहतर्फे माफी 

व त्याची प्रसन्नताही प्राप्त होणार आहे, वास्तविक या जगाचे जीवन 

धोक्याचे साधन आहे. 

. आपल्या पालनकर्त्याच्या माफी व जन्नतकडे धावत चला, जिची लांबी 

व रूंदी जमीन व आकाशा प्रमाणे आहे. अशा लोकांसाठी तयार केली 

गेली आहे, ज्यांनी ईमान राखले अल्लाहवर आणि त्याच्या पैगंबरांवर, 




















2 


ळळौड 

















57. अल-हदीद 647 पारा 27 














22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


ही अल्लाहची कृपा आहे, ज्याला इच्छितो प्रदान करतो आणि 
अल्लाह मोठा कूृपाशाली आहे. 

जे काही संकट, जमीनीवर अथवा स्वतः: तुमच्यावर येऊन कोसळते, 
आम्हीच ते संकट अस्तित्वात आणतो, जे अवतरीत होण्यापूर्वी ग्रंथात 
लिहिलेले असते. निःसंदेह हे सर्व अल्लाहकरीता फार सोपे काम आहे. 
यासाठी की, जी वस्तू तुमच्या हातून निघून जाते, तिच्याबद्दल दुख 
करू नका आणि अल्लाह जे काही तुम्हाला देईल त्यावर घमेंड करू 
नका. अल्लाह कोणत्याही घमेंड करणाऱ्या, शेखी मिरवणाऱ्यांना पसंत 
करीत नाही. 

जे लोक कंजूष बनले आहेत व लोकांनाही कंजूषपणाची शिकवण 
देतात ते चांगले करीत नाहीत, आता जर जो सत्याकडून तोंड 
फिरविल, तर अल्लाह निरपेक्ष आणि समस्त गुण वैशिष्टये राखणारा 
आहे. 

निःसंदेह आम्ही आपल्या पैगंबरांना निशाण्या देऊन पाठविले आणि 
त्यांच्यासोबत आम्ही ग्रंथ व मीजान (तराजू) अवतरीत केला. यासाठी 
की, मानवाने न्यायावर कायम व्हावे आणि लोखंडही आम्ही उतरविले, 
ज्यापासून युद्ध-सामुग्री तयार होते व मानवाकरीता यापासून आणखी 
अनेक लाभदायक वस्तू तयार होतात. अल्लाह आपल्या ज्ञानाने 
जाहीर करतो की, न पाहता अल्लाह व त्याच्या पैगंबराच्या 
मदतीसाठी कोण उभा राहतो. यात मुळीच शंका नाही की, अल्लाह 
मोठा शक्तिशाली व दबदबा राखणारा आहे. 

नूह (अ.) आणि इब्राहीम (अ.) यांना पैगंबर बनवून आम्हीच पाठविले 
होते आणि त्या दोघांच्या संततीमध्ये पैगंबरी (प्रेषित्व) आणि ग्रंथाचे 
ज्ञान आम्ही जारी राखले. त्यांच्यापैकी मार्गदर्शनानुसार चालणारेही 
होऊन गेले व कित्येक लोक अवज्ञाकारी होऊन गेले. 

मग यांच्या नंतर ही, आपल्या पैगंबरांना पाठविण्याचा क्रम आम्ही 
जारी राखला. नंतर मरयम पुत्र ईसा (अ.) यांनाही पैगंबर बनवून 
पाठविले, आणि आम्ही ईसा यांना 'इंजील' हा ग्रंथ प्रदान केला होता 
व त्याचे पालन करणाऱ्यांच्या हृदयात आम्ही नरमी व दया कृपा 
भरली. आणि ही जी संन्यास घेण्याची नवीन प्रथा त्यांनी जारी 
केली, तर आम्ही त्यांना तसा आदेश तर दिला नव्हता. परंतु त्यांनी 












































58. अल-मुजादला 648 पारा 28 














अल्लाहला राजी करून घेण्याकरीता दरवेश व फकीरीचे जीवन 
आपल्या मनाने स्वीकारले परंतु याचे उचित पालन ते करू शकले 
नाहीत जसा त्याचा हक्क होता. तरीही जे यांच्यापैकी ईमान राखणारे 
होते त्यांना आम्ही त्यांचा मोबदला देऊन टाकला परंतु यांच्यापैकी 
बहुतेक लोक अवज्ञाकारी होऊन गेले. 

28. हे ईमानधारकांनो! तुम्ही अल्लाहचा तकवा (भय पूर्ण आचरण) 
स्वीकारा आणि त्याच्या पैगंबरावर ईमान राखा. अल्लाह तुम्हाला 
आपल्या कृपेने दुप्पट मोबदला प्रदान करील आणि तुम्हाला नूर 
(दिव्य तेज) प्रदान करील. याच्या प्रकाशात तुम्हाला चालत जायचे 
आहे. तुमच्या अपरांधांनाही तो माफ करील. खरोखर अल्लाह मोठा 
माफ करणारा व दयावान आहे. 

29. (ही कूपा तुमच्यावर यासाठी असेल की) ग्रंथधारकांना हे कळावे की, 
अल्लाहच्या दया कृपेचा त्यांनी ठेका घेतलेला नाही, उलट खरी 
गोष्ट अशी की, अल्लाहची कृपा अल्लाहच्याच अधिकार कक्षेत आहे, 
तो ज्याला इच्छितो आपली कृपा प्रदान करतो आणि अल्लाह मोठा 
कृपाशील आहे. 




















58. अल-मुजादला 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 22 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 











अल्लाहकडे आपली फिर्याद करीत होती. अल्लाह तुम्हा दोघांचे 
संभाषण ऐकत होता. निःसंदेह, अल्लाह सर्व काही ऐकणारा व सर्व 
काही पाहणारा आहे. 

2. तुमच्यापैकी जे लोक आपल्या स्त्रीयांशी जिहार करतात (आपल्या 





पत्नींना माता असे सांगून स्वतःपासून दूर करतात), त्यांनी असे 
म्हटल्याने त्या स्त्रीयां, यांच्या अगदी खरोखरच्या माता बनत नाहीत. 
आई फक्त तीच असू शकते, जिने त्यांना जन्म दिला असेल. असे 
लोक व्यर्थ गोष्ट तोंडाने बोलतात. निःसंदेह, अल्लाह माफ करणारा व 
क्षमा करणारा आहे. 























58. अल-मुजादला 649 पारा 28 














3. आणि जे लोक आपल्या स्त्रीयांशी जिहार करतात, मग आपल्या 
कथनापासून परतू इच्छितात तर सहवास (संभोग) करण्या अगोदर 
एक गुलाम मुक्त (स्वतंत्र) करावा लागेल. हे अशासाठी की, तुम्हाला 
बोध व ताकीद व्हावी. आणि तुम्ही जे काम देखील करता, अल्लाहला 
त्याची खबर आहे. 

4. परंतु ज्या माणसाला हे शक्‍य नसेल तर त्याने आपल्या पत्नीला स्पर्श 
(सहवास) करण्यापूर्वी दोन महीने सतत रोजे राखावेत आणि ज्याला 
हे ही शक्‍य नसेल तर त्याने साठ गरीब व गरजू लोकांना जेवण 
खाऊ घालावे. हा आदेश अशासाठी सांगितला गेला की, अल्लाह 
आणि त्याचे पैगंबर (स.) यांच्यावर तुमचे ईमान कायम रहावे. आणि 
या अल्लाहने कायम केलेल्या सीमा आहेत. इन्कार करणाऱ्यांसाठी 
दुःखदायक अजाब (अल्लाहतर्फे दिली जाणारी भयंकर सजा) आहे. 

5. जे लोक अल्लाह आणि त्याचे पैगंबर (स.) यांचा विरोध करतात ते 
त्याच प्रमाणे अपमान ग्रस्त केले जातील, ज्या प्रमाणे यांच्यापूर्वी 
होऊन गेलेल्या लोकांना अपमानित केले गेले. आम्ही अगदी स्पष्ट 
आयती अवतरीत केल्या. आता जे लोक आमचे म्हणणे मानणार 
नाहीत, त्यांच्यासाठी मोठा अपमानदायक अजाब आहे. 

6. ज्या दिवशी अल्लाह यांना दुसऱ्यांदा जिवंत करून एकत्र करील, 
तेव्हा जी काही कर्मे यांनी केलेली असतील, अल्लाह त्या सर्वाची 
खबर यांना देईल. अल्लाहने यांच्या समस्त कर्माना आपल्या कक्षेत 
घेरून ठेवले आहे, परंतु हे त्याला विसरले आणि अल्लाह तर प्रत्येक 
चीज-वस्तूवर साक्षी आहे. 

7. काय तुम्ही नाही पाहिले की, अल्लाहला माहित आहे, जे काही 
आकाशांमध्ये आहे व जे काही जमीनीत आहे. कोणताही सल्ला- 
मशवरा तीन माणसांत असेल तर तिथे त्यांच्यात अल्लाह चौथा 
मौजूद असतो. आणि कोठे पाच लोकांमध्ये वार्तालाप (संभाषण) होत 
असेल तर त्यांच्यात सहावा तो हजर असतो. ना याहून कमी, ना 
यापेक्षा जास्त. मग लोक कितीही व कोठेही असोत, अल्लाह प्रत्येक 
ठिकाणी त्यांच्यासोबत असतो. मग कियामतीच्या दिवशी तो त्यांना 
सांगेल की, ते कस कसे कर्म करीत होते, निसंदेह, अल्लाह प्रत्येक 
गोष्ट जाणणारा आहे. 



































58. अल-मुजादला 650 पारा 28 

















8. काय तुम्ही, त्या लोकांच्या अवस्थेवर विचार चिंतन केले नाही, ज्यांना 
लपून छपून कान गोष्टी करण्याची मनाई केली गेली होती, पण ज्या 
गोष्टींपासून त्यांना रोखले गेले होते, तेच काम ते करतात, अपराध 
विद्रोह आणि पैगंबराची अवज्ञा याबाबत गुप्त योजनेची चर्चा करतात. 
जेव्हा (हे पैगंबर स.) तुमच्याजवळ येतात, तेव्हा तुम्हाला धीम्या 
आवाजात सलाम करतात, तो ही अशा शब्दात की, ज्यांचा प्रयोग 
अल्लाहने तुमच्यासाठी केला नाही. अशी हरकत केल्यावर मनातल्या 
मनात असे म्हणतात की, आमच्या अशा छुप्या गोष्टीबद्दल अल्लाह 
आम्हाला अजाब (सजा) का नाही देत? त्यांच्यासाठी नरकच पुरेसा 
आहे तिथेच त्यांना दाखल केले जाईल, आणि हे अतिशय वाईट 
ठिकाण आहे. 

9. हे ईमानधारकांनो! जेव्हा तुम्ही आपसात सल्ला मशवरा कराल, तेव्हा 

यात एखाद्या गुन्हा, अतिरेक, विद्रोह, आणि पैगंबरांच्या अवज्ञेविषयी 
तुम्ही कोणत्याही मशवऱ्यात भाग घेऊ नये. परंतु सत्कर्म सदाचार, 
पापमुक्तिच्या कामात सहभागी होण्यासाठी जो सल्ला मशवरा असेल 
त्यात सामील होऊ शकता आणि अल्लाहचे नेहमी भय राखा, ज्याच्या 
समोर तुम्हाला एकत्र जमा केले जाईल. 

. ईमानधारकांविरूद्ध कान गोष्टी करणारी बैठक सैतानाचे षडयंत्र आहे, 
यासाठी की, त्याने ईमानधारकांना दुःखी करावे. वास्तविक, कोणत्याही 
गोष्टीत, अल्लाहच्या हुकूमाशिवाय ईमानधारकांना नुकसान पोहचवू 
शकत नाही आणि ईमान राखणाऱ्यांनी तर अल्लाहवरच भरोसा ठेवला 
पाहिजे. 
.हे ईमानधारकांनो! जेव्हा तुम्हाला सांगितले जाईल की, सभा- 
सम्मेलनात दुसऱ्या येणाऱ्यांना जागा देण्याकरीता विस्तार राखा, तेव्हा 
या आदेशाचे तुम्ही पालन करा, अल्लाह तुम्हास व्यापकता प्रदान 
करील आणि जेव्हा तुम्हाला सांगितले जाईल की उठा, तेव्हा उठत 
जा. तुमच्यातील अशा ईमानधारकांचे व ज्ञानी लोकांचे दर्जे, अल्लाह 
बुलंद करील; आणि तुमच्या समस्त कामांची अल्लाहला चांगल्या 
प्रकारे खबर आहे. 

12. हे ईमानधारकांनो! जेव्हा तुम्ही पैगंबर (स.) यांच्याशी एखादी रहस्य 
भेदाची गोष्ट सांगू इच्छित असाल, तेव्हा हजर होण्यापूर्वी काही दान 














। 


ल 


र 


जी 





























58. अल-मुजादला 651 पारा 28 














खैरात करा. हे तुमच्यासाठी अधिक चांगले आहे आणि यामुळे स्वच्छ 
शुद्धता प्राप्त होईल. आणि जर काही दान देण्याची तुमच्याजवळ 
ताकत नेसल तर मग अल्लाह माफ करणारा व दया करणारा आहे. 

13. काय तुम्ही भयभीत झाले की, आता एकांतात भेदपूर्ण गोष्ट सांगण्या 
करीता अगोदर तुम्हाला दान द्यावे लागेल, मग जर तुम्हाला हे शक्‍य 
नसेल तर अल्लाहने तुम्हाला माफ केले, तेव्हा नमाज सतत कायम 
राखा व जकात नियमित अदा करीत रहा आणि अल्लाह व त्याचे 
पैगंबर (स.) यांचे आज्ञापालन करीत रहा. तुमच्या सर्व कर्माची 
अल्लाहला खबर आहे. 

14. काय तुम्ही त्या लोकांना पाहिले नाही जे अशा लोकांचे दोस्त बनले 
आहेत, ज्यांच्यावर अल्लाहचा प्रकोप झाला खरे पाहता ते ना तुमचे 
राहिले ना, त्यांचे झालेत व जाणून बुजून खोटी शपथ घेतात. 

15. अल्लाहने त्यांच्याकरीता भयंकर सकत सजा तयार करून ठेवली आहे 
हे लोक अतिशय वाईट कर्म करू लागले आहेत. 

16. त्यांनी आपल्या शपथांना आपल्या रक्षणाची ढाल बनवून ठेवले आहे. 
दुसर्‍या लोकांना अल्लाहच्या मार्गापासून रोखण्याची सबब बनतात. 
यांच्यावर अल्लाहचा असा अजाब येईल, जो त्यांना अपमानित करील. 

17. अल्लाहच्या मुकाबल्यात यांची धन संपत्ती व संतती काहीच उपयोगी 
पडणार नाही हे लोक नरकवासी आहात. व त्यातच त्यांना अनंत 
काळ रहावे लागेल. 

18. ज्या दिवशी अल्लाह यांना जिवंत करून एकत्र करील, तेव्हा 
अल्लाहच्या समोरही अशाच शपथा घेतील, जशा तुमच्यासमोर शपथा 
घेत आहेत आणि या विचारात आहेत की, यांची कावेबाजी सफल 
होईल, मुळीच नाही, उलट हे लोक अगदी खोटे आहेत. 

19. सैतानाने यांच्यावर आपला कब्जा करून अल्लाहच्या स्मरणाचाही 
विसर पाडला. आता हे लोक सैतानाची टोळी बनले आहेत. लक्षात 
ठेवा सैतानाची टोळीच नुकसानात राहील. 

20. निःसंदेह. जे लोक अल्लाह व त्याचे पैगंबर (स.) यांचा विरोध 

करतात, असे लोक फार अपमानित होतील. 

अल्लाहने फेसला फर्माविला आहे की, मी व माझे पैगंबरच गलबा 

राखतील. अल्लाह मोठा शक्ति सामर्थ्य राखणारा व जबरदस्त आहे. 



































21. 


ळी 

















59. अल-हरर 652 पारा 28 














22. हे पैगंबर (स.) तुम्हाला अशी एखादी जमात दिसून येणार नाही, जी 


प्न 


एकीकडे अल्लाह व आखिरतच्या दिवसावर ईमान राखत असावी 
आणि दुसरीकडे त्या लोकांशीही दोस्ती कायम राखत असावी, जे 
अल्लाह व त्याचे पैगंबर (स.) यांचे शत्रू आहेत. ईमानधारक, 
अल्लाहच्या शत्रूंशी मुळीच दोस्ती राखणार नाहीत, मग ते यांचे पिता, 
पुत्र, बंधु व यांच्या कुटुंबाचे लोक का असेनात हेच ते लोक आहेत 
की, अल्लाहने यांच्या हृदयामध्ये ईमान लिहिले आहे व आपल्या 
आत्मिक कृपेने यांचे समर्थन केले आणि तो यांना अशा जन्नतीमध्ये 
दाखल करील, ज्यांच्या खाली नहरी (प्रवाह, वाहत असतील. तिथे हे 
लोक सदा सर्वदाकरीता राहतील. अल्लाह यांच्याशी राजी झाला व हे 
लोकही अल्लाहशी राजी झाले. हे लोक अल्लाहचे लश्कर आहेत. 
आणि सावध व्हा की, अल्लाहचे लश्करच सफल होणार आहे! 





59. अल-हरर 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 24 आयती आणि 3 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. आकाशांमध्ये व जमीनीत जी काही (अल्लाहची निर्मिती) आहे, 


अल्लाहची स्तुति प्रशंसा व पवित्रता वर्णन करते आणि तोच 
जबरदस्त व हिकमत राखणारा आहे. 





. तोच आहे, ज्याने ग्रंथधारकांच्या इन्कारी टोळीला त्यांच्या घरातून 


पहिल्यांदा घेरून एकत्र करून बाहेर काढले, तुम्हाला ही कल्पना 
नव्हती की, हे लोक निघुन जातील आणि यांचा हा भ्रम होता की, 
अल्लाहच्या मुकाबल्यात यांचे महाल, किल्ले यांना वाचवतील, 
वास्तविक अल्लाहचा अजाब यांच्यावर अशाप्रकारे आला ज्याच्या 
त्यांनी विचारही केला नव्हता. अल्लाहने त्यांच्या मनात रोब (दबदबा) 
निर्माण केला. आपल्या हातांनी व ईमानधारकांच्या हातांनी आपली घरे 
उजाडू लागले. डोळे असलेल्यांनो! या घटनेपासून बोध प्राप्त करा. 

















. अल्लाहने यांच्या नशीबात हद्दपार होणे लिहिले होते आणि असे झाले 


नसते तर यांना जगात अधिक जास्त सक्‍त सजा दिली असती. 
आणि आखिरतमध्ये तर यांच्याकरीता आगीची सजा आहे. 





4. हे अशासाठी की, यांनी अल्लाह व त्याचे पैगंबर (स.) यांचा विरोध केला 

















59. अल-हरर 653 पारा 28 

















आणि जो कोणी अल्लाहच्या विरोधात जाईल तर अल्लाह सजा 
यातना देण्यात अतिशय सक्त आहे. 

5. जी झाडे तुम्ही कापून टाकलीत किंवा त्यांच्या मुळावर उभे सोडले, हे 
सर्व अल्लाहच्या हुकूमानुसार झाले. यासाठी की, अवज्ञाकारी लोकांना 
अपमानित केले जावे. 

6. अल्लाहने आपले पैगंबर (स.) यांना या मोहीमेत शत्रूशी युद्ध न करता 
जी धन संपत्ती प्रदान केली, त्यासाठी तुम्हाला घोडे किंवा उंटावर 
दौड मारण्याची आवश्यकता पडली नाही. परंतु अल्लाहने इच्छिल्यास 
आपल्या पैगंबरांना अशाप्रकारेही शत्रूंवर सफलता (विजय) प्रदान 
करतो. आणि अल्लाह तर प्रत्येक गोष्ट करण्यास समर्थ आहे. 

7. लढाई विना जीवधन संपत्ती अल्लाहने एखाद्या वस्तीकडून आपले 
पैगंबर (स.) यांना मिळून दिली, ती सर्व अल्लाहकरीता आहे. व 
पैगंबर (स.) यांच्याकरीता आहे; जी नातेवाईक, अनाथ, गरीब गरजू, 
व प्रवाशी लोकांवर खर्च होईल. यासाठी की, संपत्ती तुमच्यातल्या 
धनवान लोकांमध्येच फिरत राहू नये. पैगंबर (स.) जे काही तुम्हाला 
देतील, त्याचा स्वीकार करा आणि ज्यापासून मनाई करतील, 
रोखतील, त्या गोष्टीपासून स्वतःला रोखा. कोणत्याही अवस्थेत 
अल्लाहचे भय राखत जा, निसंदेह अल्लाह कठोर शिक्षा देणारा आहे. 

8. ही संपत्ती त्या गरजवान लोकांवर ही खर्च केली जाईल, ज्यांनी देश 
सोडून हिजरत केली (देश त्याग केले.) ज्यांना आपल्या घरांमधून व 
साधन संपत्तीहून बाहेर काढले गेले, ते अल्लाहची असीम कृपा व 
त्याची प्रसन्नता इच्छितात आणि अल्लाह व त्याच्या पैगंबराची मदत 
करतात. हेच लोक अगदी सच्चे आहेत. 

9. आणि यात त्या लोकांचाही हक्क आहे, जे यांच्या अगोदर इथले 
राहिवाशी होते व ईमानधारक झाले. जो कोणी हिजरत (देश-त्याग) 
करून येतो, त्याच्याशी स्नेह प्रेम राखतात आणि हिजरत करणाऱ्यांना 
जे काही दिले जाते, त्याबद्दल आपल्या मनात संकोच किंवा आपल्या 
गरजेची जास्त निकड राखत नाही. तंगी किंवा उपासमारी 
आल्यावरही आपल्या प्राणाच्या तुलनेत या देश सोडून आलेल्यावर 
उपकार करतात आणि जो कोणी आपल्या स्वभावाच्या 
कंजुषपणापासून वाचविला गेला, तेच सफल होणारे आहेत. 


















































59. अल-हरर 654 पारा 28 














10. 


1 


न्ळ्ोड 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 





आणि यांच्या नंतरही जे देश त्याग केलेले लोक येत राहिले, त्यांची 
हीच दुआ राहिली की, हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला माफ कर 
आणि आमच्या त्या बांधवांनाही जे आमच्या अगोदर ईमानधारक झाले. 
आमच्या मनात ईमानधारकां विषयी कसलाही द्वेष कपट व संकोच 
निर्माण होऊ देऊ नकोस. हे आमच्या पालनकर्त्या, खरोखर तू मोठा 
मेहेरबान आणि दया करणारा आहेस. 








.काय तुम्ही नाही पाहिले की, जे मुनाफिक (दांभिक) आहेत, ग्रंथ 


धारकांतील आपल्या इन्कारी बांधवांना सात्वना देण्यासाठी म्हणतात 
की, जर तुम्हाला बाहेर काढले गेले तर आम्ही तुमच्यासह बाहेर पडू 
आणि तुमच्याबाबत कधीही कोणाचे म्हणणे मानणार नाहीत. जर 
तुमच्याशी लढाई केली गेली तर आम्ही तुमच्या मदतीला धाऊन येऊ. 
अल्लाह गवाही देतो की, ते खोटे आहेत. 

जर त्यांना काढले गेले तर त्यांच्यासोबत निघण्याची हिमंत दाखवू 
शकत नाही आणि जर त्यांना ठार केले जाईल तर हे दांभिक 
त्यांच्या मदतीसाठी येणार नाहीत आणि जर धाक दाखविण्यासाठी 
जरी आले तर पाठ फिरवून पळून जातील. मग कोठूनही त्यांना मदत 
मिळू शकणार नाही. 

हे ईमानधारकांनो! यांच्या मनात अल्लाहपेक्षा जास्त तुमची भिती (रोब 
बसला) आहे, कारण हे मोठे नादान व नासमझ लोक आहेत. 

हे सर्व मिळूनही तुमच्याशी लढू शकत नाही, परंतु सुरक्षित किल्ला 
सारख्या वस्त्यांमध्ये, किंवा एखाद्या मजबूत भिंतीच्या आड (तात्पुरती 
हिंमत करतील तर गोष्ट वेगळी). यांची आपसातील लढाई मोठी 
सक्त असते. तुम्हाला असे वाटते की, हे आपसात एकसंघ आहेत, 
परंतु आतून यांची मने (दुभंगलेली) फाटलेली आहेत. यामुळे की, हे 
लोक मोठे मूर्ख व नादान आहेत. 

यांचे उदाहरण यांच्या पूर्वीच्या लोकांसारखे आहे, ज्यांनी आता 
लवकरच आपल्या वाईट कर्माचे फळ चांगल्या प्रकारे चाखले. 
यांच्यासाठीही तसाच दुःखदायक अजाब आहे. 

यांची अवस्था सैताना सारखी आहे की, जो मानवाला खूप प्रेरित 
करतो की, इन्कार करणारा हो, मग मनुष्य इन्कारी बनताच, सैतान 
असे सांगतो की, मी तुझ्यापासून वेगळा आहे. तुझा नि माझा काही 















































59. अल-हरर 655 पारा 28 














17. 


18. 


19. 


20. 


2 


ळल 


22. 


23. 


24. 


संबंध नाही, कारण मी तर सर्व विश्‍्वांचा पालनहार अल्लाहचे भय 
राखतो. 

परिणामी दोघेही नेहमी नेहमीकरीता (जहन्नमच्या) आगीत जाऊन 
पडले. आणि जुलमी व अत्याचारींना अशीच सजा मिळाली पाहिजे. 

हे ईमानधारकांनो! अल्लाहचा तकवा (भय) आचरणात आणा. प्रत्येक 
माणसाने हे पहावे की, त्याने येणाऱ्या उद्याच्या दिवसाकरीता पुढे 
काय पाठविले आहे. आणि अल्लाहचे भय राखा. निः:संदेह, अल्लाहला 
त्या समस्त कर्माची खबर आहे, जे तुम्ही करता. 

आणि त्या लोकांसारखे होऊ नका, जे अल्लाहला विसरले तेव्हा 
अल्लाहने त्यांना असे करून टाकले की, स्वतःच आपल्याला विसरून 
गेले आणि हे लोक आहेतच अवज्ञाकारी. 

आगवाले व जन्नतवाले दोन्ही समान असू शकत नाही. जन्नत वालेच 
सफल आहेत. 





.जर आम्ही या कुरआनाला एखाद्या पर्वतावर उतरविले असते तर 


तुम्ही (स.) त्याला पाहिले असेत की, अल्लाहच्या भयाने त्याचे तुकडे 
तुकडे झाले असते आणि ही उदाहरणे आम्ही, लोकांकरीता सांगत 
आहोत, अशासाठी की, त्यांनी विचार चिंतन करावे. 

अल्लाह तर फक्त तोच एक आहे की, त्याच्याशिवाय दुसरा कोणीही 
उपास्य नाही, गुप्त आणि उघड अशी प्रत्येक गोष्ट जाणतो. तो मोठा 
मेहेरबान व अतिशय दया करणारा आहे. 

तोच अल्लाह आहे, त्याच्याशिवाय कोणीही उपासनेस योग्य नाही. 
अति उच्च दर्जाचा बादशहा आहे, ऐब दोष नसलेला, पवित्रता 
राखणारा, शांती सलामती देणारा, रक्षण करणारा, मोठा जबरदस्त 
आणि प्रत्येक खराबीला आपल्या जबरदस्त सामर्थ्याने दुरूस्त 
करणारा, सर्व प्रकारची महिमा व उच्चतेचा एकमात्र लायक. अल्लाह 
सर्व प्रकारच्या दोषांपासून पवित्र आहे. 

निर्माण करणाराही तोच, यथा योग्य बनविणारा आणि चेहरा मोहरा 
घडविणाराही तोच एकटा सर्व उत्तमात उत्तम नावे त्याच्याचकरीता 
आहे, जे काही आकाशांमध्ये व जमीनीत आहे ते सर्व त्याचीच स्तुति 
प्रशंसा करीत आहे. तो मोठा जबरदस्त व हिकमतशाली आहे. 




















60. अल-मुम्तहिना 656 पारा 28 














ज्न्नॉ 


60. अल-मुम्तहिना 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 13 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. हे ईमानधारकांनो! तुम्ही माझ्या शत्रूंना व आपल्या शत्रूंना दोस्त बनवू 
नका. तुम्ही त्यांच्याशी प्रेमाने वागता, वास्तविक या लोकांनी त्या 
सत्याचा इन्कार केलेला आहे, जे तुमच्याजवळ येऊन पोहचले आहे 
आणि त्यांनी पैगंबर (स.) यांना व तुम्हालाही अशासाठी देशा बाहेर 
काढले की, तुम्ही आपल्या एकमेव पालनकर्त्या अल्लाहवर, जो 
समस्त विश्‍्वांचा पालनहार आहे, ईमान राखता जर तुम्ही माझ्या 
मार्गात देश-त्याग करून संघर्ष करण्यासाठी निघून आलेले असाल, 
तसेच माझी प्रसन्नता प्राप्तकरणे हाच तुमचा हेतू असेल, तर मग 
तुम्ही यांच्याशी गुप्तपणे मैत्री का दाखविता? तुम्ही कोणतीही गोष्ट 
लपवून करा किंवा उघडपणे, मी तर सर्व काही जाणतो. या नंतरही 
जर तुमच्यापैकी एखाद्याने असे काम केले तर तो पथभ्रष्ट झाला! 








2. या इन्कारी लोकांचा तुमच्यावर जोर चालल्यास आपल्या दुश्मनीचे 


इरादे पूर्ण करण्यात ते कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाहीत आणि 
तुमच्यावर हात टाकतील. तुमची निंदा नालस्ती करण्यात यांच्या 
जीभा चालत राहतात आणि यांची (मनापासून) इच्छा आहे की, 
तुम्हीही इन्कारी व्हावे! 








3. कियामतीच्या दिवशी, जेव्हा तुमच्या दरम्यान फैसला फर्माविला 


जाईल, तेव्हा तुमचे नाते-संबंध, आणि संतान वगैरे काहीच उपयोगी 
पडणार नाहीत आणि तुम्ही जे देखील कर्म करता, अल्लाह ते पहात 
आहे. 





4. तुमच्यासाठी इब्राहीम (अ.) आणि त्यांच्या साथीदारांच्या पद्धतित 





(आचरण शैलीत) उत्कृष्ट नमुना आहे. जेव्हा त्यांनी आपल्या 
जमातीच्या लोकांना स्पष्टपणे सांगितले की, मी तुमच्यापासून, आणि 
ज्यांची तुम्ही अल्लाहशिवाय भक्‍्ति-उपासना करता, त्या सर्वापासून 
वेगळे होऊन मुक्‍त असल्याची घोषणा करतो. मी तुम्ही सांगितलेल्या 
गोष्टींचा इन्कार केलेला आहे. जोपर्यंत तुम्ही एक अल्लाहवर ईमान 
राखणार नाहीत, तोपर्यंत माझ्या व तुमच्या दरम्यान तिरस्कार 

















60. अल-मुम्तहिना 657 पारा 28 














(नफरत) जारी राहील. परंतु इब्राहीम (अ.) यांनी आपल्या पित्याला 
एक वचन दिले होते की, मी तुमच्यासाठी अल्लाहजवळ माफीची दुआ 
करीन. परंतु अल्लाहसमोर तुम्हाला वाचविण्याचा मला अधिकार नाही. 
हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्ही तुझ्यावर भरोसा केला आणि आम्ही 
तुझ्याकडे मनाच्या पूर्ण झुकावासह येतो आणि तुझ्याचकडे परतून 
आम्हाला हजर व्हायचे आहे. 








. हे आमच्या पालनहार! आम्हाला उपद्रवी लोकांच्या उपद्रवापासून 





वाचव आणि हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हाला माफ कर. निःसंदेह 
तूच मोठा जबरदस्त व हिकमतशाली आहेस. 


. (हे ईमानधारकांनो!) खरोखर तुमच्यासाठी यांच्यात एक उत्तम 


सदाचाराचा आदर्श आहे, त्या प्रत्येक मनुष्याकरीता, जो अल्लाहच्या 
भेटीची व आखिरतच्या दिवसाची आशा राखत असेल आणि जो या 
मार्गाकडून फिरला तर निसंदेह अल्लाह गर्जमुक्त व सर्व गुण संपन्न 
आहे. 











. फार शक्‍य आहे की, अल्लाह तुमच्या व त्या लोकांच्या दरम्यान, 





ज्यांच्याशी तुमची शत्रूता झाली, दोस्ती कायम करील आणि अल्लाह 
सर्वप्रकारे सामर्थ्य राखतो आणि अल्लाह माफ करणारा, दयावान 
आहे. 


. अल्लाह, तुम्हाला त्या लोकांशी चांगला व्यावहार करण्यापासून रोखत 


नाही, जे तुमच्याशी दीन-धर्माबाबत लढत नाहीत आणि ज्यांनी 
तुम्हाला घरा बाहेर काढून बेघर केले नाही. यांच्याशी सद्‌ व्यवहार 
करणे चांगले आहे. आणि न्यायपूर्वक वागा. निःसंदेह, न्याय 
करणाऱ्यांशी अल्लाह स्नेह प्रेम राखतो. 





. जे लोक दीन धर्माच्या मामल्यात तुमच्याशी लढले व ज्यांनी तुम्हाला 


तुमच्या घरातून बाहेर काढले, व तुम्हाला देशां बाहेर काढण्यात समूह 
बांधला, अशा लोकांशी मैत्री संबंध कायम राखण्याची अल्लाह 
तुम्हाला मनाई करतो. जर अजूनही त्यांच्याशी कोणी मैत्री संबंध 
राखेल तर तो अत्याचारी आहे. 





.हे ईमानधारकांनो! जेव्हा तुमच्याजवळ ईमानधारक स्त्रीया आपला 





देश सोडून येतील, तेव्हा त्यांची जांच पडताळ करून घ्या. अल्लाह 
त्यांचे ईमान चांगल्या प्रकारे जाणतो. मग पारखून घेतल्यावर जर 

















60. अल-मुम्तहिना 658 पारा 28 














1 


1 


1 


ननद 


1२) 


९3 


तुम्हाला हे माहित होईल की, या स्त्रीयां ईमानधारक आहेत, तेव्हा 
त्यांना इन्कारी लोकांकडे परत पाठवू नका. या त्यांचाकरीता आता 
हलाल (वैध) राहिल्या नाहीत आणि इन्कारी लोकही या ईमानधारक 
स्त्रीयांकरीता हलाल राहिले नाहीत. इन्कारी लोकांनी यांच्यावर जो 
काही खर्च केला असेल, तो त्यांना देऊन टाका. तेव्हा आता 
तुमच्यावर काही गुन्हा नाही अशा स्त्रीयांचा मेहेर (हक्क) अदा करून 
तुम्ही त्यांच्याशी निकाह करावा. अशाप्रकारे इन्कारी स्त्रीयांशीही 
आपले निकाह तोडून टाका. तुम्ही जो काही खर्च केला असेल, तर 
आपला खर्च त्यांच्याकडून मागून घ्या आणि इन्कारी लोकांनी जो 
खर्च केला असेल, तो त्यांनीही मागून घ्यावा. हा अल्लाहचा आदेश 
आहे. त्याने तुमच्या दरम्यान फैसला फर्माविला आणि अल्लाह मोठा 
जाणणारा व हिकमत राखणारा आहे. 

















.आणि जर तुमची निकाहवाली (विवाहित) एखादी स्त्री इन्कारी 





लोकांकडे तुमच्या हातून निघून जाईल, मग बदला (सूड) घेण्याच्या 
कारवायीत तुमची पाळी येईल तर खर्चाची रक्‍कम तुम्ही त्या 
ईमानधारकांना द्या, ज्यांच्या पत्न्या चालल्या गेल्या असतील. जेवढा 
खर्च त्यांनी केला असेल आणि त्या अल्लाहचे भय राखा, ज्याच्यावर 
तुम्ही ईमान राखता. 








.हे पैगंबर (स.)! जेव्हा तुमच्याजवळ ईमानधारक स्त्रीयां या गोष्टीवर 


बैअत (वचन-प्रतिज्ञा करण्यास हजर होतील की, अल्लाहच्यासोबत 
कोणालाही सहभागी करणार नाहीत आणि चोरी करणार नाहीत 
आणि व्यभिचार करणार नाहीत, आणि आपल्या संततीची हत्या 
करणार नाहीत, आपल्या हाता-पायाच्या दरम्यान एखादे बोहतान 
(कुभांड) उभे करून आणणार नाहीत आणि एखाद्या भलाईच्या कामात 
तुमच्याशी वचन भंग करणार नाहीत, तर यांची बैअत कबूल करा, 
तसेच यांच्यासाठी अल्लाहजवळ माफीची प्रार्थना करा. निःसंशय, 
अल्लाह माफ करणारा, दया करणारा आहे. 








.हे ईमानधारकांनो! अशा जमातीशी मैत्री करू नका, ज्यांच्यावर 


अल्लाहचा प्रकोप झाला. ते आखिरतबाबत निराश आहेत, जसे 
कबरीत इन्कारी लोक आपल्या मुक्तिबाबत नाउमेद होऊन पडले आहेत. 























61. अस-सफ्फ 659 पारा 28 














नो 


61. अस-सफ्फ 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 14 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. आकाशांमध्ये व जमीनीत जे काही आहे, ते अल्लाहची पवित्रता वर्णन 


करतात आणि तोच मोठा जबरदस्त, हिकमतशाली आहे. 


. हे ईमानधारकांनो! अशी गोष्ट का बोलता, जी तुम्ही स्वतः करीत 


नाही. 


3. जे बोलता ते करीत नाही, ही गोष्ट अल्लाहला अगदी नापंसत आहे. 
4. अल्लाह त्या लोकांशी स्नेह-प्रेम राखतो जे अल्लाहच्या मार्गात अशा 


प्रकारे अटळपणे लढतात, जणू शिसा पाजलेली मजबूत भिंत असावी. 


. आणि जेव्हा मूसा (अ.) यांनी आपल्या जमातीला सांगितले, हे माझ्या 





जमातीच्या लोकांनो! तुम्ही मला का त्रास देत आहात? वास्तविक 
तुम्ही ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे जाणता की, मी तुमच्याकडे अल्लाहचा 
पैगंबर म्हणून आलो आहे. तरीही जेव्हा त्यांच्यात सुधार झाला नाही, 
तेव्हा अल्लाहने त्यांच्या हृदयांना वाकडे करून टाकले. खरे तर, 
अवज्ञाकारी लोकांना अल्लाह मार्गदर्शन करीत नाही. 





. आणि जेव्हा मरयमचे पुत्र ईसा (अ.) म्हणाले की, हे इस्प्रईलच्या 





पुत्रांनो! निःसंदेह मी तुमच्याकडे अल्लाहचा पैगंबर बनून आलो आहे. 
माझ्यापुर्वी जो तौरात-ग्रंथ अवतरीत केला गेला, मी तो सत्य 
असल्याची पुष्टी करतो आणि शुभ समाचार सांगण्यासाठी आलो 
आहे, त्या एका पैगंबर (स.) यांचा, जे माझ्या नंतर येणार आहेत. 
ज्यांचे नाव 'अहमद' असेल. यास्तव, जेव्हा हा पैगंबर स्पष्ट प्रमाण व 
पुराव्यांसह यांच्याजवळ आला, तेव्हा ते म्हणाले, ही तर उघड जादू 
आहे. 








. त्या माणसाहून जास्त अत्याचारी कोण असेल, जो अल्लाहबाबत खोटे 





रचेल, वास्तविक त्याला इस्लामकडे बोलाविले जात असेल. 
अत्याचारी जमातीला अल्लाह सन्मार्गावर चालण्याची तौफिक (सुबुद्धि) 
प्रदान करीत नाही. 





. यांची मोठी मनोकामना आहे की, अल्लाहच्या दिव्य तेजाला फूक 


मारून विझवून टाकावे. खरे तर, अल्लाहचा फैसला झाला की, तो 

















61. अस-सफ्फ 660 पारा 28 














10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


आपले तेज सर्वोच्च दर्जास निश्‍चित पोहचविल. मग या गोष्टीचे 
इन्कारी लोकांना कितीही वाईट वाटत राहो. 


. तोच आहे, ज्याने मार्गदर्शन व सच्चा दीन-धर्म प्रदान करून आपले 


पैगंबर (स.) यांना पाठविले यासाठी की, धर्माच्या समस्त बनावटी 
स्वरूपांवर या सत्य धर्माला प्रभुत्व द्यावे. मग, अल्लाहशिवाय 
दुसऱ्यांची उपासना करणाऱ्यांना कितीही वाईट वाटत राहो. 

हे ईमान धारकांनो! काय तुम्हाला मी अशा व्यापाराची खबर देऊ, जो 
तुम्हाला दु:खदायक अजाब (सजा-यातने) पासून मुक्ति देईल. 

तुम्ही अल्लाह व त्याचे पैगंबर (स.) वर ईमान राखा. तसेच 
अल्लाहच्या मार्गात आपले धन प्राण देऊन संघर्ष (जिहाद) करा. जर 
तुम्ही जाणत असाल तर हे तुमच्यासाठी अधिक चांगले आणि 
भलाईपूर्ण आहे. 

तो तुमच्या अपराधांना माफ करील आणि तुम्हाला अशा जन्नतीमध्ये 
दाखल करील, ज्यांच्या खाली नहरी (प्रवाह, जारी आहेत आणि या 
नेहमी राहण्याच्या जन्नतीमध्ये शांतीपूर्वक राहण्यासाठी स्वच्छ पवित्र 
घरे मौजूद आहेत. खरोखर ही फार मोठी सफलता आहे. 

आणखी दुसरी एक खुशखबरही ऐका, जी तुम्ही इच्छिता. अल्लाहतफे 
मदत व लवकर जवळ येणारा विजय. आणि हे पैगंबर (स.)! 
आमच्यात्फे ही शुभवार्ता ईमानधारकांनाही सांगा. 

हे ईमानधारकांनो! अल्लाहचे मदतनीस व्हा. ज्या प्रमाणे मरयम-पुत्र 
ईसा (अ.) यांनी आपल्या हवारींना (शिष्यांना) सांगितले होते की, 
अल्लाहच्या मार्गात माझा मदतनीस साथीदार बनण्यास कोण तयार 
आहे? तेव्हा हवारी म्हणाले की, आम्ही अल्लाहच्या दीन-धर्माच्या 
मदतीसाठी हजर आहोत. बनी इस्राईल वंशातील एक जमात 
ईमानधारक बनली, परंतु एक जमात इन्कारावर अडून राहिली. तेव्हा 
आम्ही ईमानधारकांना त्यांच्या शत्रूंच्या मुकाबल्यात शक्‍्ति-सामर्थ्य 
प्रदान केले आणि फार लवकर त्यांचा दबदबा पसरला. 
































62. अल-जुमआ 661 पारा 28 











ननक 


62. अल-जुमआ 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 11 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. आकाशांमध्ये व जमीनीत जे काही आहे, ते अल्लाहची पवित्रता वर्णन 


करतात, असा बादशहा जो महिमावान अत्याधिक दर्जात, प्रत्येक ऐब 
दोषापासून मुक्‍त, अतिशय जबरदस्त आणि तत्त्वदर्शी आहे. 


. तोच आहे, ज्याने अशिक्षित लोकांत, त्यांच्यातूनच एक पैगंबर 





पाठवला, जो यांना अल्लाहच्या आयतींचे पठण करून ऐकवितो व 
त्यांच्यात साफ स्वच्छ रूचि निर्माण करतो, यांना ग्रंथ व बुद्धिमानतेची 
शिकवण देतो. खरे पाहता, हे लोक या पैगंबराच्या आगमनापूर्वी 
खरोखर उघड मार्गभ्रष्टतेत होते. 


. आणि या नंतर येणारे, जे अजून या पैगंबराच्या मानणाऱ्यांमध्ये 





सामील झालेले नाहीत, त्यांच्याकरीताही, हाच पैगंबर आहे. आणि तो 
अतिशय जबरदस्त आणि तत्त्वदर्शी आहे. 


. ही अल्लाहची असीम कृपा आहे, ज्याला इच्छिल प्रदान करील, 


अल्लाह मोठा कूपाशील आहे. 


. त्या लोकांचे उदाहरणही मोठे अजब आहे, ज्यांच्यावर तौरातचा भार 





टाकला गेला होता, परंतु त्यांनी तौरातचे ओझे तर उचलले नाही, 
उलट गाढवा प्रमाणे अनेक ग्रंथांचा बोझा लादून फिरतात. जे लोक 
अल्लाहच्या आयतींना खोटे ठरवतील, त्यांचे फार वाईट उदाहरण 
आहे. अत्याचारी लोकांना सर्वश्रेष्ठ अल्लाह रान्मार्गावर चालण्याची 
तौफीक (सुबुद्धि) देत नसतो. 











. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही सांगून टाका, हे लोकांनो! जे यहूदी झाले 


आहेत, जर तुम्हाला, ही घमेंड आणि दावा असेल की, दुसऱ्या 
लोकांच्या तुलेनत फक्त तुम्हीच अल्लाहचे दोस्त आहात, तर मग 
मृत्युची अभिलाषा करून दाखवा, जर तुम्ही आपल्या दाव्यात सच्चे 
असाल. 

आणि यांच्या हातांनी ज्या काळया करतूती करून पुढे पाठविल्या 
आहेत, त्या मुळे ते मृत्युची कामना कधीही करणार नाही, आणि 
अल्लाह अत्याचारींना चांगल्या प्रकारे जाणतो. 























63. अल-मुनाफिकून 662 पारा 28 














8. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, तो मृत्यु ज्याच्या भितीने तुम्ही पळत 
फिरता, खात्रीने मृत्युशी तुमची भेट होईलच, मग तुम्ही त्वरीत 
परतविले जाल. गुप्त व उघड भेद जाणणाऱ्यां (अल्लाह) च्या 
दरबारात. तेव्हा तो तुम्हाला सांगेल की, तुम्ही कोण कोणती कर्मे 
करून आला आहात! 

9. हे ईमानधारकांनो! जेव्हा जुमआ (शुक्रवार) च्या नमाजकरीता 

अजानाद्वारे ऐलान केले जाईल, तेव्हा धावत जा अल्लाहच्या 

स्मरणाकडे आणि व्यापार उद्योगाचे घेणे देणे (खरेदी-विक्री) सोडून 
द्या, जर तुम्ही जाणाल तर तुमच्यासाठी यातच भलाई आहे. 

. मग जेव्हा जुमआची नमाज संपेल, तेव्हा जमीनीवर सगळीकडे पसरा 

आणि अल्लाहची असीम कृपा शोधू लागा व अल्लाहचे जास्तीत 

जास्त स्मरण करीत रहा यासाठी की, तुम्ही सफल व्हावे. 

. आणि जेव्हा हे लोक व्यापार किंवा खेळ तमाशा पाहतात, तेव्हा 

तुम्हाला उभे सोडून त्याकडे चालू लागतात, तुम्ही सांगा की, 

तमाशाची जगमगाट व व्यापाराच्या तुलनेत अल्लाहजवळ अधिक 
भलाई आहे आणि अल्लाह सर्वात उत्तम आजिविका देणारा आहे. 








। 


च्च 





। 


जी 





63. अल-मुनाफिकून 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 11 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे पैगंबर (स.)! दांभिक (ढोंगी) लोक तुमच्याजवळ येतात, तेव्हा 
म्हणतात, आम्ही गवाही देतो की, निःसंदेह, तुम्ही (स.) अल्लाहचे 
पैगंबर आहात. ही गोष्ट तर अल्लाहला माहित आहे की, खरोखर 
तुम्ही (स.) त्याचे पैगंबर आहात. अल्लाह या गोष्टीची साक्ष देतो की, 
दांभिक लोक आपल्या कबूलीत खोटे आहेत. 

2. त्यांनी आपल्या शपथांना आपल्या बचावाची ढाल बनवून घेतले आहे, 
अल्लाहच्या मार्गापासून दुसऱ्यांना रोखतात, किती वाईट काम हे करू 
लागले! 

3. हा याचाच परिणाम आहे की, सुरवातीला या लोकांनी दांभिकपणाने 

ईमान स्वीकारले, मग नंतर इन्कार करू लागले. खरे तर यांच्या 

हृदयांवर मोहर लागली. आता यांना काही समजून येत नाही. 


न्न 





























63. अल-मुनाफिकून 663 पारा 28 














4. 


10. 





जेव्हा तुम्ही यांना पहाल, तर यांचा डील डोल तुम्हाला फार नवलपूर्ण 
वाटेल आणि काही सांगू लागतील तर जणू यांचे कथन तुम्ही जरूर 
ऐकले पाहिजे की, हलक्या आधारावर टिकलेली लाकडे असावीत. 
थोडीशीही चाहूल (आहट) लागताच तर प्रत्येक आवाजाविषयी हे 
समजतात की, यांच्यावर संकट कोसळले, खरे तर यांना तुमच्याशी 
वैर आहे. यांच्या षडयंत्रापासून वाचण्याकरीता सावध रहा. अल्लाहची 
मार पडो यांच्यावर! हे कोठे उलट बहकत चालले! 











. आणि जेव्हा यांना सांगितले गेले की, या तुमच्यासाठी अल्लाहचे 





पैगंबर माफीची दुआ करतील तरीही हे लोक डोके हलवून टाळून 
देतील आणि तुम्ही देखील पाहिले की, हे लोक आपल्या घमेंडीत 
अडून राहिले. 





. यांच्याकरीता तुम्ही (स.) वाटल्यास माफीची प्रार्थना करा किंवा करू 


नका, सर्व सारखेच आहे, कारण अल्लाह यांना कधीही माफ करणार 
नाही अशा अवज्ञाकारी लोकांना अल्लाह कधीही सरळ मार्ग दाखवित 
नाही. 


. या दांभिक लोकांनी बकवास केली होती की, जे लोक अल्लाहच्या 





पैगंबरा भोवती जमले आहेत, त्यांच्यावर धन खर्च करू नका. अन्यथा 
तंगीत याल, तेव्हा हे विखरून स्वतःच येथून चालले जातील. या 
दांभिक लोकांना एवढेही समजत नाही की, आकाशांचे व जमीनीचे 
समस्त खजीने अल्लाहच्या ताब्यात आहेत. 








. ते असेही सांगत राहिले की, जर आम्ही परत मदीना पोहचलो तर 


जो सम्मानित असेल तो अपमानित असलेल्याला तेथून बाहेर काढील. 
खरे पाहता मान प्रतिष्ठा तर केवळ अल्लाहकरीता आणि त्याचे 
पैगंबर (स.) यांच्याकरीता व ईमानधारकांकरीता आहे. परंतु या 
दांभिकाना ही हकीकत माहित नाही. 








. हे ईमानधारकांनो! सावध रहा की, तुमच्या धन संपत्ती व तुमची 


संततीने तुम्हाला अल्लाहच्या स्मरणापासून गाफिल करू नये. जो 
कोणी अल्लाहच्या स्मरणापासून गाफिल झाला तर असे लोक 
नुकसानात राहतील. 

आम्ही दिलेली रोजी आमच्या मार्गात खर्च करा, ती वेळ येण्यापूर्वी 
की, तुमच्यापैकी एखाद्याचा मृत्यु यावा. तेव्हा ते म्हणू लागले की, हे 

















64. अत-तगाबुन 664 पारा 28 














। 


जे 


न्न 


माझ्या पालनकर्त्या! आणखी थोडी मोहलत तू मला दिली असती तर 
मी सदका खैरात (दान-धर्म) केले असते व सदाचारी लोकात सामील 
झालो असतो. 





.आणि जेव्हा एखाद्याचा मृत्यु समय समीप येतो, तेव्हा मग अल्लाह 


कोणत्याही जीवाला मुळीच सवलत देत नसतो आणि जे काही तुम्ही 
करता, अल्लाह ते चांगल्या प्रकारे जाणतो. 


64. अत-तगाबुन 





ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 18 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. आकाशांच्या व जमीनीच्या समस्त चीज वस्तू अल्लाहचे गुण व 


पवित्रता वर्णन करतात. राज्यसत्ता त्याच्याचकरीता आहे व स्तुति 
प्रशंसाही त्याच्याचकरीता आहे आणि तो सर्व काही करण्याचे सामर्थ्य 
राखतो. 





. त्यानेच तुम्हाला निर्माण केले आहे. तुमच्यापैकी कोणी इन्कारी आहे 


तर कोणी ईमान राखणारा आहे, आणि तुमच्या समस्त कर्मांना 
अल्लाह पहात आहे. 








. आकाशांना व जमीनीला हिकमतीने व योग्यरित्या निर्माण केले आणि 





तुमचे चेहरे देखील त्यानेच बनविले आहेत, तर एकापेक्षा एक उत्तम 
चेहरे बनविले, आणि तुम्हा सर्वांना त्याच्याचकडे परत जायचे आहे. 








. आकाशांमध्ये व जमीनीत जे काही आहे ते सर्व तो जाणतो. आणि 





तुम्ही जे काही कर्म करता मग ते लपून असो किंवा उघड, अल्लाह 
ते जाणतो. अल्लाह तर मनातले गुप्त भेदही जाणतो. 

तुमच्यापूर्वी जे लोक इन्कारी होऊन मेले, काय त्यांच्या स्थितीची 
खबर तुमच्यापर्यंत पोहचली नाही? त्यांनी आपल्या वाईट कर्माचे फळ 
(स्वाद) चाखले, पुढे आणखी जास्त दु:खदायक अजाब त्यांना मिळेल. 








. ही सजा त्यांना अशासाठी दिली गेली की, त्यांच्याजवळ त्यांचे पैगंबर 





स्पष्ट निशाण्या घेऊन आले होते, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, काय 
मनुष्य आम्हाला सन्मार्गावर चालविण्यासाठी आले आहेत? मग इन्कार 
केला व मानले नाही. अल्लाहने त्यांची काहीच पर्वा केली नाही. 
अल्लाह तर बेपर्वा आहे. त्याला कोणाची कसलीही गरज नाही. तो 




















64. अत-तगाबुन 665 पारा 28 














स्वतःच प्रशंसेस पात्र आहे. 

7. जे इन्कारी आहेत, ते असा दावा करतात की, मेल्यानंतर त्यांना 
जिवंत केले जाणार नाही. तुम्ही सांगा, का नाही? माझ्या 
पालनकर्त्याची शपथ! तुम्हाला निश्‍चित जिवंत करून उठविले 
जाईल. मग तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कर्माची खबर दिली जाईल 
आणि हे सर्व काही अल्लाहकरीता फार सोपे आहे. 

8. ईमान राखा अल्लाहवर आणि त्याचे पैगंबरावर आणि त्या दिव्य तेज 
(कुरआना) वर, जो आम्ही अवतरीत केला आहे. तुमच्या समस्त 
कर्मांची अल्लाह खबर राखतो. 

9. एकत्र होण्याचा दिवस येणार आहे; त्या दिवशी तो तुम्हा सर्वांना 
एकत्र करील. हा दिवस हार-जीतचा दिवस असेल. ज्या मनुष्यानेही 
अल्लाहवर ईमान राखले व सत्कर्म करून आला असेल, तर अल्लाह 
त्याचे अवगुण (पाप) दूर करील आणि त्याला अशा जन्नतीमध्ये 
दाखल करील ज्यांच्या खाली नहरी (प्रवाह. जारी आहेत. त्यात 
नेहमीकरीता दाखल होतील. सदा सर्वदा तिथे राहतील आणि ही 
मोठी जबरदस्त सफलता आहे. 

10. आणि ज्या लोकांनी इन्कार केला व आमच्या आयतींना खोटे ठरविले, 

ते सर्व नरकवासी आहते, त्यात नेहमीकरीता राहतील आणि हे 
अतिशय वाईट ठिकाण आहे. 

.जे काही संकट येते, अल्लाहच्या आदेशाविना येत नाही. जो कोणी 

अल्लाहवर ईमान राखेल, त्याच्या मनाला अल्लाह मार्गदर्शन करतो 

आणि अल्लाह प्रत्येक गोष्ट चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

12. अल्लाहची आज्ञा पाळा आणि पैगंबराची आज्ञा पाळा. परंतु जर तुम्ही 
तोंड फिरविले तर लक्षात ठेवा आमच्या पैगंबरा (स.) ची जबाबदारी 
संदेश स्पष्टपणे पोहचविण्याची आहे. 

. अल्लाहशिवाय कोणीही उपासनेस पात्र नाही आणि ईमान 
राखणाऱ्यांनी अल्लाहवरच भरोसा ठेवला पाहिजे. 

14. हे ईमानधारकांनो! तुमच्या पत्न्या व संततीपैकी काही असेही आहेत 
जे तुमच्याशी वैर राखतात, तुम्ही त्यांच्यापासून सावध रहा आणि जर 
माफ कराल व दृष्टी आड कराल आणि क्षमा कराल तर खात्रीने 
अल्लाह माफ करणारा, मेहेरबान आहे. 











1 


न्न 








1 


९3 























65. अत-तलाक 666 पारा 28 














15. तुमची धन संपत्ती व संतती सर्व कसोटीकरीता आहे. या परीक्षेत जो 

सफल झाला, तर अल्लाहच्या ठिकाणी त्याला फार मोठा मोबदला 
लाभेल. 

. जेवढे शक्‍य होईल तेवढे अल्लाहचे भय राखा. त्याचे आदेश ऐका व 
मान्य करा आणि अल्लाहच्या मार्गात खर्च करा. यातच तुमचे भले 
आहे आणि जो कोणी आपल्या मनोकामनापासून सुरक्षित राहिला तर 
हेच लोक सफल आहेत. 

17. जर तुम्ही अल्लाहला चांगले कर्ज द्याल तर अल्लाह तुम्हाला त्याच्या 
कित्येक पटीने वाढवून देईल आणि तुम्हाला माफ करील. अल्लाह 
मोठा कदर करणारा व अतिशय सहनशील आहे. 

. गुप्त व उघड सर्व काही जाणणारा मोठा जबरदस्त हिकमतशाली आहे. 





1 


छत 








र 


९0 


65. अत-तलाक 





ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 12 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





न्न 


. हे पैगंबर (स.) सांगा की, जेव्हा तुम्ही स्त्रीयांना तलाक्‌॒ द्याल तर 
ध्यान असू द्या की, तलाक त्यांच्या इद्दत (ठराविक मुदती) वर द्या 
आणि इद्दतची गणना करा. अल्लाहचे भय राखा, तोच तुमचा 
पालनहार आहे. ना तुम्ही स्वतः त्यांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढावे 
आणि ना त्यांनी स्वतः निघुन जावे, परंतु जेव्हा त्या उघडपणे 
निर्लज्जतेचे काम करतील. लक्षात ठेवा, या अल्लाहने बांधलेल्या 
सीमा आहेत आणि जो कोणी अल्लाहच्या सीमा पार करून पुढे गेला, 
तर त्याने आपल्या स्वतःवर अत्याचार केला. तुम्ही नाही जाणत की, 
कदाचित अल्लाह या नंतर एखादा नवीन मार्ग काढील. 

2. जेव्हा ते आपल्या मुदतीला पोहचतील, तेव्हा त्यांना भलेपणाने ठेवायचे 
असेल तर ठेवा. अथवा भलेपणाने सोडून द्या आणि या कारवायीबद्दल 
तुमच्यापैकी दोन न्याय प्रिय माणसांना साक्षीदार बनवून घ्या आणि ही 
साक्ष अल्लाहकरीता कायम राखा. या गोष्टीची तुमच्यापैकी अशा 
प्रत्येक मनुष्याला ताकीद केली जाते, जो अल्लाह आणि आखिरतच्या 
दिवसावर ईमान राखत असावा, जो अल्लाहचे भय राखतो तर अल्लाह 
त्याच्याकरीता सुटकेचा मार्ग काढतो. 
































65. अत-तलाक 667 पारा 28 

















3. आणि अशा मनुष्याला अल्लाह त्या ठिकाणाहून रोजी (आजिविका) 
पोहचवितो, जिथून रोजी रोटी मिळण्याची त्याला कल्पनाही नसते 
आणि जो कोणी अल्लाहवर भरोसा करील तर अल्लाह त्याच्याकरीता 
पुरेसा (पर्याप्त आहे. निःसंदेह, अल्लाह आपले कार्य पूर्ण करणार 
आहे. अल्लाहने प्रत्येक गोष्टीकरीता अनुमान निश्‍चित केले आहे. 

4. आणि तुमच्या स्त्रीयांपैकी ज्यांना मासिक पाळीची आशा नसेल, जर 
तुम्हाला शंका असेल तर त्यांचा इद्दत अवधि तीन महीने आहे, आणि 
त्या स्त्रीयांची मुदतही तीन महीने राहील ज्यांना अजून मासिक पाळी 
आलेली नाही आणि गर्भवती स्त्रीयांच्या मुदतीचा अवधि हे की त्यांनी 
आपल्या प्रसूतिचा काळ पूर्ण करावा आणि जो कोणी अल्लाहचे भय 
राखून जीवन पार पाडील तर अल्लाह त्याचे काम सोपे करतो. 

5. हा अल्लाहचा आदेश आहे, तो त्याने तुमच्याकडे अवतरीत केला 
आहे. जो मनुष्य अल्लाहचे भय राखून कर्म करील, अल्लाह त्याची 
वाईट कर्मे दूर करील आणि त्याला फार चांगले फळ प्रदान करील. 

6. तलाक दिलेल्या स्त्रीयांना राहण्याकरीता आपल्या हैसियतीनुसार घर 
द्या आणि त्यांना अडचनीत टाकण्यासाठी त्रास देऊ नका आणि त्या 
गर्भवती असतील तर, जोपर्यंत त्या प्रसूति काळ पूर्ण करून घेत 
नाही, त्यांच्यावर खर्च करा. जर त्या तुमच्या सांगण्या वरून तुमच्या 
बाळाला दुध पाजतील तर याची त्यांनी मजूरी द्या. आपसात 
भलेपणाने सल्ला मशवरा करून काम ठरवा, आणि जर आपसात 
तुमचे जमत नसेल तर भांडण करू नका. बाळाला दुसऱ्या एखाद्या 
स्त्रीने दूध पाजावे. 

7. संपन्न असलेल्याने आपल्या योग्यतेनुसार खर्च द्यावा आणि ज्याला 
मोजून मापून रोजी मिळत असेल तर जे काही अल्लाहने त्याला दिले 
आहे, त्याचा विचार करून आपल्या पात्रतेनुसार खर्च करावा 
अल्लाहने एखाद्या जीवाला जे काही प्रदान केले आहे, त्याहून जास्त 
ओझे त्याच्यावर टाकत नाही. कदाचित लवकरच अल्लाह तंगी नंतर 
सहजता (समृद्धी) प्रदान करील. 

8. आणखी किती तरी वस्त्या आहेत, ज्यांनी आपल्या पालनकर्त्याचा 
आदेश मानला नाही व त्याच्या पैगंबरांचा इन्कार केला, तर आम्ही 
त्यांचा फार सक्‍त हिशोब घेतला आणि आम्ही त्यांना असा कठोर दंड 









































66. अत-तहरीम 668 पारा 28 














दिला की, जो त्यांनी कधी पाहिला व ऐकला नव्हता. 

9. आपल्या वाईट कर्मांचा स्वाद त्यांनी खूप चाखला आणि त्यांच्या 
समस्त कर्माचा परिणाम नुकसानाच आहे. 

10. अल्लाहने त्यांच्यासाठी फार सक्त अजाब तयार करून ठेवला आहे. 

तेव्हा हे समझदार लोकांनो! ज्यांनी ईमान कबूल केले आहे, 

अल्लाहचा तकवा (अल्लाहचे भय राखून केलेले आचरण) स्वीकारा, 
कारण अल्लाहने तुमच्याकडे एक बोध पत्र अवतरीत केले आहे. 

.एक असा पैगंबर पाठविला, जो तुम्हाला अल्लाहचे आदेश स्पष्ट 
पठण करून ऐकवितो, यासाठी की, ईमानधारक व सत्कर्म 
करणाऱ्यांना अंध:कारातून बाहेर काढून प्रकाशाकडे आणावे आणि जो 
मनुष्य देखील अल्लाहवर ईमान राखील व नेक आचरण करील तर 
अल्लाह त्याला अशा जन्नतीमध्ये नेहमीकरीता दाखल करील ज्यांच्या 
खाली नहरी वाहत असतील आणि ते सदा सर्वदा तिथे राहतील 
आणि अल्लाहने त्यांना, ही फार उत्तम रोजी प्रदान केली आहे. 

12. तोच अल्लाह, ज्याने सात आकाश बनविले व त्यांच्याच सारखी 
जमीनही. या सर्वांच्या दरम्यान अल्लाहचा आदेश उतरत असतो. 
आता तुम्ही जाणून घेतले पाहिजे की, अल्लाह सर्व काही करण्याचे 
सामर्थ्य राखतो आणि अल्लाहने प्रत्येक चीज वस्तूला आपल्या ज्ञान 
कक्षेत घेरलेले आहे. 


1 


र्ट ् 











66. अत-तहरीम 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 12 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे पैगंबर (स.)! तुम्ही स्वतःसाठी ती वस्तू का हराम (अवैध) करून 
घेतली, जी अल्लाहने तुमच्यासाठी हलाल (वैध) केली आहे, तुम्ही 
(स) आपल्या पत्नींच्या मनाला खुश करू इच्छित होते. अल्लाह मोठा 
माफ करणारा व दयावान आहे. 

2. अल्लाहने तूम्हा लोकांसाठी आपल्या शपथांचा बंधनांतून मुक्‍त 
होण्याची पद्धत ठरवून दिली आहे. अल्लाह तुमचा वाली आहे आणि 
महाज्ञानी व अतिशय तत्त्वदर्शी आहे. 

3. आणि जेव्हा पैगंबर (स.) यांनी आपल्या एका पत्नीला एक गोष्टी 


न्न 

















66. अत-तहरीम 669 पारा 28 














गुपचूप सांगितली, मग जेव्हा या पत्नीने याचा उल्लेख दुसऱ्यां 
आदरणीय पत्नी जवळ केला, आणि अल्लाहने हे पैगंबर (स.)! 
यांच्यावर जाहीर केले, तेव्हा पैगंबर (स.)! यांनी यातून काही गोष्टींचा 
उल्लेख केला आणि घटनेच्या पैलूंना दृष्टि आड केले. जेव्हा पैगंबर 
(स.)! यांनी या पत्नीला सांगितले की, तुम्ही गुप्तपणे सांगितलेल्या 
गोष्टीचा दुसऱ्यांजवळ उल्लेख केला, तेव्हा ती पत्नी म्हणाली की, 
तुम्हाला हे कोणी सांगितले? पैगंबर (स.)! म्हणाले की, मला त्या 
महाज्ञानी, खबर राखणाऱ्या (अल्लाह) ने सांगितले. 

4. जर अल्लाहकडे लक्ष केंद्रित करून तुम्ही दोघे आपल्या सांगण्या 
बोलण्यावर अल्लाहकडे माफी मागाल तर तुमची मने अल्लाहकडे 
झुकलेली आहेत आणि जर पैगंबर (स.)! यांच्या एखाद्या कथनाबाबत 
तुम्ही गटबाजी केली तर लक्षात ठेवा की, फक्त अल्लाह आपल्या 
पैगंबराचा वाली आहे, आणि जिब्रईल (अ.) आणि समस्त नेक 
(सत्कर्मी) ईमानधारक, आणि याशिवाय फरिश्ते सुद्धा पैगंबर (स.) 
यांचे सहाय्यक आहेत. 

5. जर पैगंबर (स.)! तुम्हाला तलाक देईल (सोडून देईल) तर यांचा 
पालनहार तुमच्या जागी यांना तुमच्यापेक्षा चांगल्या पत्न्यां प्रदान करू 
शकतो. आज्ञाधारक, ईमान राखणाऱ्यां, मर्यादाशील, तौबा (क्षमा- 
याचना) करणाऱ्या, उपासना करणाऱ्या, रोजे राखणाऱ्या, विधवाही 
आणि कुमारीकाही. 

6. हे ईमानधारकांनो! स्वतःला आणि आपल्या कुटूंबातील लोकांना 
(जहन्नमच्या आगीपासून वाचविण्याची काळजी करा, जिचे ईधन 
मनुष्य व दगड आहे. या आगीवर असे कठोर व सक्त स्वभावाचे 
फरिश्ते नेमलेले आहेत, जे अल्लाहच्या कोणत्याही आदेशांचा भंग 
(अवज्ञा) करीत नाही आणि यांना जे आदेश दिले गेले आहे ते बरोबर 
करतात. 

7. हे इन्कारी व अवज्ञाकारी लोकांनो! आज कोणतीही सबब दाखवू 
नका, तुम्हाला तोच मोबदला दिला जाईल, जे तुम्ही करीत होते. 

8. हे ईमानधारकांनो! अल्लाहकडे तौबा (क्षमा-याचना) करा, प्रामाणिक 
क्षमा-याचना. लवकरच अल्लाह तुमची वाईट कर्मे दुर करील आणि 
तुम्हाला अशा जन्नतीमध्ये दाखल करील, ज्यांच्या खाली नहरी 


















































66. अत-तहरीम 670 पारा 28 














10. 


र 


जळ 


12. 


(प्रवाही जारी असतील. हा असा दिवस असेल जेव्हा अल्लाह आपले 
पैगंबर (स.) यांना व यांच्या ईमानधारक साथीदारांना लज्जित होऊ 
देणार नाही. त्यांचा प्रकाश त्यांच्यासमोर व उजव्या बाजूला चालत 
असेल. हे लोक दुआ करत असतील की, हे आमच्या पालनकर्त्या! 
आमचा नूर (प्रकाशी आमच्यासाठी परिपूर्ण बनव आणि आम्हाला 
क्षमाकर. निःसंदेह, तू प्रत्येक गोष्ट करण्याचे सामर्थ्य राखतो. 





. हे पैगंबर (स.)! इन्कारी व दांभिक लोकांशी संघर्ष (जिहाद) करा 


आणि आता यांच्यावर कठोर कारवाई करा. यांचे ठिकाण जहन्नम 
आहे आणि हे अतिशय वाईट ठिकाण आहे. 

इन्कारी लोकांकरीता अल्लाह एक उदाहरण सांगतो, नूह (अ.) यांची 
पत्नी व लूत यांच्या पत्नीचे. या दोन्ही (स्त्रीया) आमच्या सदाचारी 
दासांच्या विवाहात होत्या. दोघांनी अपहार (खयानत) केला, तेव्हा 
अल्लाहच्या मुकाबल्यात आमचे हे दोन नेक बंदे आपल्या पत्नींच्या 
काहीच उपयोगी पडू शकले नाही आणि फर्मान जारी केले गेले की, 
ज्याप्रमाणे दुसरे लोक आगीत दाखल होत आहेत, त्यांच्यासह तुम्हीही 
आगीत दाखल व्हा. 








. ईमानधारकांकरीता अल्लाह एक उदाहरण देतो, फिरऔनची पत्नीचे, 





जेव्हा तिने आपल्या पालनकर्त्याजवळ दुआ केली की, हे माझ्या 
पालनकर्त्या! मला जन्नतमध्ये आपल्याजवळ एक घर बनव आणि 
फिरऔन व त्याच्या वाईट कर्मापासून मुक्तिदे आणि अत्याचारी 
लोकांपासून माझी सुटकाकर. 

दुसरे एक उदाहरण इमरानची कन्या मरयम (अ.) ची, जिने आपल्या 
अब्रुचे रक्षण केले, मग आम्ही फूंकला तिच्यात आपल्यातर्फे आत्मा. 
मरयम (अ.) आपल्या पालनकर्त्याचे फर्मान खरे जाणत होती आणि 
त्याच्या ग्रंथाचे सत्य-समर्थन करीत होती आणि अतिशय आज्ञाधारक 
व उपासना करणारी होती. 




















67. अल-मुल्क 671 पारा 29 














67. अल-मुल्क 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 30 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


(१ अल्लाह मोठा समद्धशाली (बरकत वाला) हा ्ायागार 
संमस्त राजसत्ता आ सर्व का ण्याचे साम १ 

2. ज्याने मृत्यु व जीवन निर्माण केले, यासाठी की तुमची कसोटी घ्यावी 
की, तुमच्यापैकी कोणाची कर्मे चांगली आहेत आणि तो मोठा गलबा 
(दबदबा) राखणारा, माफ करणारा आहे. 

3. ज्याने एकावर एक सात आकाश निर्माण केले. रहमानच्या निर्मितीमध्ये 
तुम्हाला कोणतीही तफावत दिसून येणार नाही, जरा नजर टाकून 
पहा, काय तुम्हाला एखादी फट (तडा) दिसून येते? 

. पुन्हा दुसऱ्यांदा नजर टाका, तुमची दृष्टि असफल होऊन, थकून 
तुमच्याकडे परत येईल. 

5. आम्ही या जगाच्या आकाशाला दिव्यांनी सजविले आणि तिथून 
सैतानांना पिटाळून लावण्याचे साधन बनविले, आणि आम्ही 
त्यांच्यासाठी भडकत्या आगीचा अजाब तयार करून ठेवला आहे. 

6. आणि ज्याने देखील आपल्या पालनकर्त्याचा इन्कार केला, 
त्याच्यासाठी जहन्नमचा अजाब आहे व ती मोठी भयानक जागा 
(ठिकाण) आहे. 

7. जेव्हा तिच्यात फेकले जातील, तेव्हा तिच्या गर्जनेने मोठा भयंकर 
आवाज ऐकतील आणि ती (नरक) उसळत (ठाठें मारत) असेल. 

8. असे वाटेल की, अतिशय आवेशाने नरक फादून जाईल. जेव्हा 
देखील एखादा समूह तिच्यात टाकला जाईल, तेव्हा जहन्नमचे 
अधिकारी त्यांना विचारतील, काय तुमच्याजवळ या सजा यातनेचे 
भय दाखविणारा कोणी आला नव्हता? 

9. ते उत्तर देतील, होय का नाही? भय दाखविणारे तर आले होते; परंतु 
आम्ही त्यांचे कथन खोटे ठरविले आणि आम्ही त्यांना म्हणालो होतो 
की, अल्लाहने काहीही अवतरीत केले नाही, तुम्ही स्वतःच मोठ्या 
मार्गभ्रष्टतेत पडला आहात. 

10. अतिशय दुःखाने ते कबूल करतील की, आम्ही त्यांचा संदेश उचितपणे 








ऱ्म 









































67. अल-मुल्क 672 पारा 29 




















ऐकला असता व समजून घेतला असता तर आज आगीत 
राहणाऱ्यांसह आम्हाला यावे लागले नसते. 

11. तिथे ते आपले अपराध कबूल करतील, तेव्हा आगीत दाखल 
होणाऱ्यांवर धि:क्काराचा मार आहे. 

12. निःसंदेह. जे लोक आपल्या पालनकर्त्याशी न पाहता भीत राहिले; 
त्यांच्यासाठी माफी आणि फार मोठा मोबदला आहे. 

13. तुम्ही आपले म्हणणे लपवून सांगा किंवा उघडपणे, कोणत्याही 
स्थितीत तो मनाचे गुप्त भेदही जाणतो. 

14. काय ज्याने निर्माण केले, तो नाही जाणणार? तो तर मोठा सूक्ष्मदर्शी 
(अतिशय बारीक गोष्टी पाहणारा) व खबर राखणारा आहे. 

15. तोच आहे, ज्याने जमीनीला नरम करून तुमच्या सेवेस लावले, 
यासाठी की, तिच्या मार्गावर चालणे फिरणे तुम्हाला शक्‍य व्हावे आणि 
तिच्याद्वारे प्राप्त अन्न सामुग्री मधून खाऊ शकावे आणि लक्षात ठेवा 
की, त्याच्याचजवळ (अल्लाहच्याजवळ) तुम्हाला परत जायचे आहे. 

16. काय तुम्ही आकाश वाल्यापासून निर्भय झालात की, तो जर तुम्हाला 
जमीनीत धसविल, आणि जमीन जर अचानक कंपन करू लागेल. 
(तेव्हा तुमची काय दशा होईल?) 

17. काय तुम्ही त्याच्यापासून, जो आकाशात आहे, अगदी निर्भय झालात 
की, तो जर तुमच्यावर दगडांचा वर्षाव करील तेव्हा तुमची काय गत 
होईल? मग तुम्हाला लवकरच माहित पडेल की, सजा यातनेबाबत 
माझी धमकी खरी होती? 

18. यांच्या पूर्वीच्या लोकांनीही आमचे कथन खोटे ठरविले होते मग 
पाहून घ्या की, माझी पकड कशी कठोर होती! 

19. काय यांनी वर उडणाऱ्यां पक्ष्यांना नाही पाहिले? जे कधी रांगेत 
(पंक्ति बांधून) ही उडतात; पंख उघडतात व समेटतात. रहेमान 
शिवाय (अर्थात अल्लाह शिवाय) यांना कोणीही थांबवू शकत नाही, 
निःसंदेह, तो प्रत्येक चीज वस्तूला चांगल्या प्रकारे पाहतो. 

20. बरे, तुमच्याजवळ असे कोणते सैन्य आहे, जे रहमानच्या विरोधात 
तुमची मदत करू शकेल? पण असे कोणतेही लश्कर नाही, इन्कार 
करणारे फक्त स्वतःची फसवणूक करीत आहे. 

21. जर अल्लाह तुमची रोजी (आजिविका) बंद करील तर असा कोण आहे 





























67. अल-मुल्क 673 पारा 29 














22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 





जो तुम्हाला अन्न सामुग्री देईल? खरे तर हे लोक तिरस्कार आणि 
विरोधात अडून बसले आहेत. 

बरे हे सांगा की, एक मनुष्य, जो तोंडघशी पडून चालत आहे, त्याचा 
मार्ग उचित आहे, किंवा त्या माणसाचा, जो सरळ मार्गावर चालत 
आहे? 

(हे पैगंबर स.) तुम्ही सांगा, त्यानेच तुम्हाला निर्माण केले आहे 
तुम्हाला कान, डोळे, व हृदय प्रदान केले, तरीही तुम्ही अल्लाहचा 
फार कमी उपकार मानता. 

सांगा, तोच आहे, ज्याने तुम्हाला जमीनीवर पसरविले आणि एक 
दिवस त्याच्याजवळ एकत्रित करून आणले जाल. 

तेव्हा सांगतात की, जर तुम्ही सच्चे असाल तर हा वायदा केव्हा पूर्ण 
होईल? 

तुम्ही (स.) त्यांना सांगा याचे ज्ञान फक्त अल्लाहला आहे, मी तर 
केवळ तुम्हाला स्पष्ट ताकीद देणारा आहे. 

जेव्हा त्या प्रकोपाला जवळ येत असलेला पाहतील, तेव्हा इन्कार 
करणाऱ्यांचे चेहरे बिघडतील. आणि त्यांना सांगितले जाईल की, घ्या 
ज्याची तुम्हाला फार इच्छा होती, तो शेवटी तुमच्यावर आलाच. 

(हे पैगंबर स.) तुम्ही सांगा की, बरे या गोष्टीवर विचार करा की, जर 
अल्लाह मला व माझ्या साथीदारांना नष्ट करील किंवा आमच्यावर 
दया कृपा करील, परंतु हे सांगा की, इन्कार करणाऱ्यांवर दु:खदायक 
अजाब (प्रकोप) येऊन कोसळला, तर त्यांना आश्रय द्यायला कोण 
येणार? 

तुम्ही (स.) सांगा की, तोच रहेमान आहे, ज्याच्यावर आम्ही ईमान 
राखले आहे, आणि त्याच्यावरच आम्ही भरोसा केला आहे. लवकरच 
तुम्हाला माहित पडेल की, उघड मार्गभ्रष्टतेत कोण होता? 

तुम्ही (स.) सांगा की, बरे पहा तुमचे पाणी जमीनीत खोलपर्यंत 
जिरून गेले तर असा कोण आहे, जो तुम्हाला साफ स्वच्छ पाण्याचे 
झरे वाहवून देईल? 























68. अल-कलम 674 पारा 29 














68. अल-कलम 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 52 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. नून. लेखणी (कलम) ची शपथ आहे, आणि त्याची ज्याला लिहिणारे 
(फरिश्ते) लिहित जात आहेत. 

2. (हे पैगंबर स.) तुमच्यावर तर आपल्या पालनकर्त्याची नेअमत (क्‌पा- 
दृष्टी) आहे. तुम्ही कधीही वेडे असू शकत नाही. 

3. निःसंदेह, तुमच्या (स.) करीता असा मोबदला आहे, जो कधीही 
संपणार नाही. 

4. आणि तुम्ही (स.) तर अखलाक (नैतिकते) च्या अतिउच्च दर्जावर 
आहात. 

5. तेव्हा तुम्ही (स.) ही पहाल आणि हे देखील पाहतील. 

6. की तुमच्यापैकी वेडा कोण आहे? 

7. तुमचा पालनहार त्यालाही चांगल्या प्रकारे जाणतो, जो त्याच्या 
मार्गापासून भटकला आहे आणि जे लोक सन्मार्गावर चालत आहेत, 
त्यांनाही तो चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

8. खोटे ठरविणाऱ्यांचे ऐकू नका. 

9. हे लोक इच्छितात की, तुम्ही थकून सुस्त पडावे तर तेही ढीले 
पडतील. 

10. फार जास्त शपथा घेणाऱ्या, अपमानित माणसाच्या बोलण्यास बळी 
पडू नका. 

11. जो ताने देतो (टोमणे मारतो) चुगली चहाडी करतो व इकडची 
तिकडे लावत फिरतो. 

12. जो सत्कर्म, सदाचारापासून रोखणाऱ्या, जुलूम करणाऱ्या, पापी आहे. 

13. जो फार कठोर, मूर्ख आणि बदनाम आहे. 

14. यामुळे की तो धनसंपत्ती व पुत्र राखतो. 

15. जेव्हा आमच्या आयती याला वाचून ऐकविल्या जातात, तेव्हा सांगत 
फिरतो की, हे सर्व पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांचे किस्से आहेत. 

16. तेव्हा लवकरच आम्ही याच्या नाकावर डाग लावू. 

17. वास्तविक आम्ही यांना कसोटीत टाकले आहे, ज्याप्रकारे आम्ही एक 


ल्न 






































68. अल-कलम 675 पारा 29 














2 


टल 


21. 
22. 


23. 
24. 
. सकाळीच बागेची कापणी करायला पोहोचले, जणू त्या शेताची 


2 


९ 


26. 


27. 
28. 


2 


९ 


3 
3 


-* ८ 


3 


1२) 


3 


९3 


बागवाल्यांना कसोटीत टाकले होते, जेव्हा त्यांनी शपथपूर्वक ठरविले 
होते की, सकाळी बागेतील फळे तोडून आणू. 





. आणि 'इन्शाह अल्लाह' (अल्लाहने इच्छिले तर) ही म्हटले नाही. 
. तेव्हा ते झोप घेत होते की, तुमच्या पालनकर्त्यातफे एक संकट 





रात्रीतूनच यांच्या बागेवर कोसळले. 


. आणि सकाळ होताच तो संपूर्ण बागीचा, कापणी झाल्या सारखा 


उध्वस्त (चुरेचूरो झाला. 

इकडे हे लोक सकाळी एकमेकांना हाक मारू लागले. 

असे म्हणत की, जर आपल्या शेत-बागेतील फळे तोडायची आहेत, 
तर तुम्हाला अगदी सकाळीच निघायचे आहे. 

तेव्हा ते एकत्र निघाले व आपसात हळू हळू बोलत जात होते. 

की आज तुमच्याजवळ एखादा गरीब, गरजवान न यावा. 








कापणी करणे यांच्या सामर्थ्याची बाब असावी. 

जेव्हा आपल्या बागे जवळ पोहचले, तेव्हा (तिची अवस्था) पाहून म्हणू 
लागले की, आम्ही रस्ता विसरलो. 

नाही, आमचे तर नशीबच फुटले! 

यांच्यापैकी एक चांगला मनुष्य म्हणाला की, मी तुम्हाला सांगितले 
होते की, अल्लाहचे नाव स्मरण करीत, त्याची तस्बीह (गुण गौरव) 
करीत का नाही चालत? 


. मग तर सर्व एक साथ बोलू लागले की, आम्ही अल्लाहची स्तुति 


प्रशंसा व पवित्रता वर्णन करतो. खरोखर आम्हीच अपराधी होतो. 


. मग एकमेकांवर आरोप ठेवू लागले. 
. नंतर सर्व म्हणाले की, खेद आहे आमच्या दशेवर निसंशय आम्हीच 


शिरजोर झालो होतो. 





. आशा आहे की, आमचा पालनकर्ता याच्या मोबदल्यात याहून अधिक 





चांगले प्रदान करील. आम्ही केवळ आपल्या पालनकर्त्याशी आस 
लावून राहू. 


. असा असतो प्रकोप (या जगाचे नुकसान अशाप्रकारे होते) लोकांना 


जर हे माहित होईल की, आखिरतचा अजाब (सजा-यातना) यापेक्षाही 
मोठा, तर फार बरे! 

















68. अल-कलम 676 पारा 29 














34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


4 


00 


49. 


निसंदेह, सदाचारांसाठी आपल्या पालनकर्त्याजवळ कूपा देणग्यांनी 
युक्‍त अशा जन्नतीं आहात. 

काय आज्ञाधारकांना व गुन्हेगारांना आम्ही एक समान दर्जा देणार? 

हे तुम्हाला झाले तरी काय? कशा प्रकारचे फैसले करू लागलात? 
काय तुमच्याजवळ एखादा ईश ग्रंथ आहे, ज्याचे तुम्ही पठण करता? 
काय त्या ग्रंथात तेच आहे जे तुम्ही तुमच्यासाठी पसंत करतात? 
काय तुम्ही आमच्याकडून शपथा घेऊन ठेवल्या आहेत जे 
कियामतीच्या दिवसापर्यंत कायम राहतील की, जे तुम्ही ठरवाल ते 
तुम्हाला मिळतच राहील? 

यांना विचारा, तुमच्यापैकी कोण याची जबाबदारी घेणारा असेल. 

काय यांनी ठरविलेले सहभागी उपास्य (अल्लाहच्या समोर) यांची 
जबाबदारी घेऊ शकतात? मग जर हे याबाबत खरे असतील तर 
आपल्या सहभागी उपास्यांना घेऊन यावे. 

ज्या दिवशी कठीण वेळ येऊन ठेपेल आणि सजदा करण्यासाठी 
बोलाविले जाईल. परंतु ते त्या दिवशी सजदा करू शकणार नाहीत. 
त्यांची दृष्टि, लज्जा आणि भयाने झुकलेली असेल आणि त्यांच्यावर 
अपमान पसरलेला असेल. त्यांना या जगात, अल्लाहला सजदा 
करण्यासाठी बोलाविले जात राहिले, आणि हे लोक शरीराने ठीक 
ठाक (व्यवस्थित) असतांनाही सजदा करीत नव्हते. 

जो माझ्या या कथनाला खोटे ठरवित आहे, मला व त्याला सोडून 
द्या की, मी स्वतः त्याला निपटून घेईन. त्यांना माहितही पडणार 
नाही, अशा हळू रीतीने आम्ही त्यांची पकड करू. 

आज मी त्यांना ढील देऊन ठेवली आहे, पण माझी पकड फार मजबूत आहे. 
काय तुम्ही यांच्याकडून काही मजूरी मागितली आहे की, ओझ्या 
खाली दाबले गेले असावेत? 

काय यांच्याजवळ (गैब) अदृश्याचा एखादा संदेश आहे, जो यांनी 
लिहून ठेवला असावा? 

















. तुम्हाला संयम पूर्वक आपल्या पालनकर्त्याचा आदेश येईपर्यंत प्रतिक्षा 


करायची आहे, आणि मासेवाल्यां सारखे होऊ नका की, जेव्हा त्यांनी 
आम्हाला पुकारले, आणि तो दुःखाने भरलेला होता. 
जर त्यांच्या पालनकर्त्याच्या कृपा देणगीने त्यांना सहारा दिला नसता 




















69. अल-हाक्का 677 पारा 29 














तर मैदानात बेसहारा पडून राहिले असते. 

. तेव्हा, त्यांच्या पालनकर्त्याने त्यांची दुआ (प्रार्थना) कबूल केली व 
त्यांची गणना मोठ्या नेक सदाचारी लोकांमध्ये केली. 

. जेव्हा हे इन्कार करणारे उपदेशाची गोष्ट ऐकतात, तेव्हा तुम्हाला 
डोळे फाडून असे पाहतात की, जणू नजरेने गिळून टाकतील आणि 
असफल होऊन म्हणतात, अहो! हा तर वेडा आहे! 

. खरे पाहता, हे बोध-पत्र (कुरआन) समस्त विश्‍वांकरीता उपदेश आहे. 





5 


९ 








5 


-&* 





5. 


1२9) 


69. अल-हा कका 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 52 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. खरोखर येणारी, 

. काय आहे ती खरोखर येणारी? 

. आणि तुम्हाला काय माहित की, ती खरोखर येणारी काय आहे? 

. समूद आणि आदने खडखडणाऱ्या आपत्तिला खोटे ठरविले होते. 

. समूदवाल्यांना तर मोठ्या भयानक चित्काराद्वारे नष्ट केले गेले. 

. आणि आदवाल्यांना महाभयंकर गर्जनेच्या तुफानाद्वारे नष्ट केले गेले. 

. अल्लाहने सात रात्री व आठ दिवसापर्यंत वादळाला त्यांच्यावर सतत 
जारी राखले. त्या जनसमूहाला जर तुम्ही पाहिले असते तर माहित 
झाले असते की, संपूर्ण जमात जमीन दोस्त केली गेली, जणू 
खजूरीच्या पोकळ फांद्या झडून खाली कोसळल्या असाव्यात. 

8. काय तुम्हाला त्या जमातीचा बाकी राहिलेला एक तरी माणूस दिसून 

आला? 

9. फिरऔन आणि याच्यापूर्वीच्या लोकांनी आणि उलटवून नष्ट केले 
गेलेले वस्त्यांनीही अशीच घोडचूक केली. 

.त्या सर्वांनी आपल्या पालनकर्त्याच्या पैगंबराची अवज्ञा केली, तेव्हा 
अल्लाहने त्यांना मोठया कठोरतेने धरले. 

. जेव्हा पाणी उसळू लागले होते, तेव्हा आम्ही तुम्हाला नौकेत चढविले 
होते. 

.आम्ही या नौकेला तुमच्यासाठी स्मरण-चिन्ह बनविले, यासाठी की, 
स्मरण राखणाऱ्या कानांनी याची आठवण ठेवावी. 











-45 09 (ण -:> ९८० [७ -> 





चि 





ळा 


1२) 














69. अल-हाकक्‍्का 678 पारा 29 








13. तर जेव्हा पहिल्यांदा सूर (शंख) फूकला जाईल. 

14. जमीन आणि पर्वतांना उचलून एकाच वेळी त्यांचे तुकडे केले जातील. 

15. त्या दिवशी ती घटना घडून येईल, जी निश्‍चित घडणारच होती. 

16. आणि त्या दिवशी आकाश फाटून जाईल (विदीर्ण होईल) व त्याचे 
बंधन कमजोर होईल. 

17. आणि फरिश्ते त्याच्या किनाऱ्यां कडून जाहीर (प्रकट) होतील आणि 
त्या दिवशी तुमच्या पालनकर्त्याचे राजसत्ता केंद्र (अर्शी आठ 
फरिश्त्यांनी उचललेले असेल. 

18. त्या दिवशी तुम्हा सर्वाना हजर केले जाईल आणि तुमच्यापैकी 
कोणीही लपू शकणार नाही. 

19. ज्याला आपले कर्मपत्र, उजव्या हातात दिले गेले, तो आनंदित होऊन 
दुसऱ्यांना सांगेल की, हे घ्या माझे कर्मपत्र पहा, वाचा! 

20. माझी पक्की खात्री होती की, मला माझ्या कर्मांचा हिशोब मिळणार 
आहे. 

21. तेव्हा, असा मनुष्य आपल्या मनपसंत ऐश आरामात असेल. 

22. उच्च दर्जाच्या वैभवशाली जन्नतमध्ये. 

23. जिचे मेवे, फळे झुकलेले असतील. 

24. मजेत खा आणि प्या त्या सत्कर्मेच्या मोबदल्यात जी तुम्ही गत 
दिवसात (जगात) करून आले आहेत. 

25. आणि ज्याचे कर्मपत्र त्याच्या डाव्या हातात दिले गेले, तर तो लगेच 
ओरडेल की, हाय माझी बदनशीबी! मला माझे कर्मपत्र मिळालेच 
नसते तर फार बरे झाले असते! 

26. आणि मला स्वतःलाही माहित नव्हते की, माझा हिशोब कसा आहे? 

27. फैसला करणाऱ्या मृत्युनेच माझा किस्सा खतम केला असता तर बरे 
झाले असते! 

28. माझी धनसंपत्तीही माझ्या काहीच उपयोगी पडली नाही. 

29. माझी राजसत्ता व माझी हुकूमत सर्व नष्ट झाली. 

30. याला बंदिस्त करा, मग याच्या गळयात फदा टाका. 

31. मग याला जहन्नमच्या मध्य भागी नेऊन फेकून द्या. 

32. मग याला अशा साखळीत बांधा, ज्याची लांबी सत्तर गज असेल. 

33. कारण महामहिम अल्लाहवर याचे ईमान नव्हते. 




















लि ती 






































69. अल-हाक्का 679 पारा 29 














34. आणि गरीब गरजवंताला जेवण खाऊ घालण्यास प्रोत्साहनही करीत 
नव्हता. 

35. यास्तव आज इथे याचा कोणताही मित्र बाकी राहिला नाही. 

36. आणि याला जखमांचे रक्‍त पूं (पीप) खायला दिले जाईल. 

37. ज्याला अशा अपराधींच्याशिवाय दुसरा कोणीही खाणार नाही. 

38. मी त्या सर्व चीज वस्तूंना शपथ घेण्यासाठी प्रस्तुत करतो, ज्या 
तुम्हाला दिसून येतात. 

39. आणि त्या सर्व वस्तूंनाही, ज्या तुम्ही पाहू शकत नाही. 

40. हे कुरआन एका सन्माननीय फरिश्त्याद्वारे आणले गेले आहे. 

41. ही एखाद्या कवीची रचना नाही. तुम्ही कमीच विश्‍वास ठेवता. 

42. आणि हे कुणा ज्योतिषेचाही बोल नाही, तुम्ही लोक फार कमी लक्ष 
देतात. 

43. हे तर सर्व विश्‍्वांच्या पालनकर्त्यातर्फ उतरविले गेले आहे. 

44. जर यांनी (पैगंबरांनी) आमच्या विषयी एकही बनावटी गोष्ट सांगितली 
असती. 

45. तर आम्ही यांचा उजवा हात धरला असता. 

46. मग तर आम्ही यांच्या मानेची (गर्दनची) नस कापून टाकली असती. 

47. मग तुमच्यापैकी कोणी एकही येऊन यांना आमच्यापासून वाचवू 
शकत नव्हता. 

48. निःसंदेह, हा कुरआन तर पापमुक्त लोकांकरीता खूप चांगला उपदेश 
आहे. 

49. आणि आम्हाला माहित आहे की, तुमच्यापैकी कोण या कुरआनाला 
खोटे ठरवितो. 

50. निःसंदेह, हा कुरआन इन्कारी लोकांकरीता पश्‍चातापाचे कारण बनला. 

51. आणि निःसंदेह हा ग्रंथ विश्वसनीय सत्य आहे. 

52. तेव्हा तुम्ही आपल्या महिमाशाली पालनकर्त्याचे नाव घेऊन त्याची 
पवित्रता वर्णन करीत रहा. 









































70. अल-मआरिज 680 पारा 29 











70. अल-मआरिज 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 44 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. मागणाऱ्याने अजाब मागीतला आहे, जो निश्‍चितच येईल. 

. इन्कार करणाऱ्यांसाठी या अजाबला कोणीही टाळू शकणार नाही. 

. त्या अल्लाहतर्फे जो उंच स्थानांचा (आकाशांचा) स्वामी आहे. 

. फरिश्ते आणि आत्मे याच्याकडे वर चढतात. एका दिवसात ज्याचे 
प्रमाण पन्नास हजार वर्षे आहे. 

5. तेव्हा तुम्ही भलेपणाने संयम राखत जा. 

6. हे लोक याला फार (लांब) दूर असलेली गोष्ट समजतात. 

7. आणि आम्ही याला जवळ असलेला पाहतो. 

8 

9 


> ९८० ॥) -> 





. ज्या दिवशी आकाश असे होईल जणू पिघळलेले (वितळलेले) तांबे. 
. आणि पर्वत (लोकरी) ऊन प्रामणे उडू लागतील. 
10. आणि कोणी मित्र एखाद्या मित्राची अवस्था विचारणार नाही. 
11. जरी ते एकमेकांना पाहत असतील, अपराधी त्या दिवशी या 
काळजीत असेल की, सजा-यातनेपासून सुटका प्राप्त करण्याकरीता 
आपल्या पुत्राला देऊन टाकावे. 
. आणि आपली पत्नी आणि भाऊ बंधूला फिदिया (मुक्ति दंड) म्हणून 
देऊन सुटका मिळण्याची इच्छा करील. 
.तसेच आपले कुटूंब, जे याचे आश्रय स्थान होते, ते ही द्यायला तो 
तयार होईल. 
14. आणि जमीनीवरील सर्व लोकांना मोबदला म्हणून तो देईल, यासाठी 
की, (कसेही करून) त्याला मुक्ति मिळावी. 
15. मुळीच नाही, उलट आग त्याची कातडी (चामडी) उधडून टाकील. 
16. चेहऱ्याची त्वचा खेचून तिला भाजून टाकील. 
17. जो पाठ फिरवून पळत होता, त्याला हाक मारून आपल्याजवळ 
बोलाविल. 
18. धन जमा केले आणि मोजून ठेवले होते. 
19. निर्मितीच्या दृष्टीने मनुष्य मनाने मोठा कमकुवत आहे. 
20. जेव्हा याला थोडासाही त्रास पाहेचतो, तेव्हा फार घाबरून जातो. 


। 


1२) 


1 


९3 
































70. अल-मआरिज 681 पारा 29 

















21. आणि जेव्हा याला काही धन प्राप्त होते, तेव्हा दुसऱ्यांच्याकरीता 
अडथळा कारक बनतो. 

22. परंतु नमाज पढणारे असे करत नाही. 

23. जे आपली प्रत्येक नमाज नियमितपणे अदा करतात. 

24. आणि ज्यांना आपल्या धन-संपत्तीत दुसऱ्यांचाही हक्क माहित आहे. 

25. मागणारा असो किंवा न मागणारा, सर्वांनाच देत असतात. 

26. आणि ते न्यायाच्या दिवसाला अगदी सत्य असल्याचे जाणतात. 

27. आणि ते आपल्या पालनकर्त्याच्या सजा यातनेचे भय राखत असतात. 

28. निःसंशय, यांच्या पालनकर्त्याचा अजाब, काही निर्भय राहण्याची बाब 
नाही. 

29. आणि जे आपल्या लज्जा स्थानांचे रक्षण करतात. 

30. होय. यांच्या स्वतःच्या पत्न्या व विवाह बंधनात असलेल्या दासीजवळ 

जाण्याबाबत आम्ही यांच्यावर कोणताही आरोप ठेवला नाही. 

.आता जे याशिवाय आणखी काही इच्छित असतील तर असे लोक 

मर्यादा भंग करणारे आहेत. 

32. आणि जे आपल्या अनामतींचे व वचन कराराचे योग्यपणे ध्यान 
राखतात. 

33. आणि जे आपल्या गवाहींना उचित रितीने अदा करून, त्यावर कायम 
राहतात. 

34. तसेच जे आपल्या नमाजांचे रक्षण करतात. 

35. अशा (सदाचारी) लोकांना सम्मान पूर्वक जन्नतमध्ये ठेवले जाईल. 

36. तेव्हा या इन्कारी लोकांना झाले तरी काय की, (खोटे ठरवण्यासाठी) 
तुमच्याकडे धावत येतात? 

37. उजव्या आणि डाव्या बाजूनेही समूहा समूहांनी घेरा टाकतात. 

38. काय यांच्यापैकी प्रत्येकाला, ही आशा आहे की, तो कृपा देणग्यांनी 
युक्‍त बागेत दाखल होऊ शकेल? 

39. नाही असे मुळीच नाही. खरे तर आम्ही यांना कोणत्या वस्तूपासून 
निर्माण केले आहे ते हे जाणतात. 

40. मी शपथ घेतो समस्त पूर्व आणि पश्‍चिम दिशांच्या पालनहारची, 
आम्ही याचे सामर्थ्य (कुदरत) राखतो की. 

41. यांच्या जागी यांच्यापेक्षा चांगले लोक आणावेत आणि आमच्या पुढे 











3 


ळा 


ला 


























॥॥ नह 682 पारा 29 














जाण्याची ताकत कोणा मध्येही नाही. 

42. हे लोक व्यर्थ आणि वाहयात गोष्टींमध्ये मग्न आहेत. आमच्या 
कथनाला त्यांनी खेळ समजून घेतले आहे. यास्तव त्यांना सोडून द्या 
की, यांची भेट त्या दिवसाशी व्हावी, जिचा वायदा यांच्याशी केला 
जात आहे. 

43. त्या दिवशी कबरींमधून वेगाने बाहेर पडतील व अशाप्रकारे धावत 
असतील, जणू एखाद्या निशाणाकडे धावत असावेत. 

44. यांची नजर झुकलेली असेल यांच्यावर अपमान पसरलेला असेल. 
हाच तो दिवस आहे, ज्याच्या यांच्याशी वायदा केला जात होता. 


71.नूह 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 28 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. नूह (अ.) यांना आम्ही त्यांच्या जमातीकडे पैगंबर बनवून पाठविले 
होते की, एक दुःखदायक सजा-यातना येण्यापूर्वी आपल्या जमातीच्या 
लोकांना सचेत करा. 

2. नूह (अ.) म्हणाले, हे माझ्या जमातीच्या लोकांनो! मी तुम्हाला एक 
स्पष्ट सूचना द्यायला आलो आहे. 

3. हे की, केवळ एक अल्लाहची उपासना करा, त्याची अवज्ञा 
करण्यापासून दूर रहा आणि माझे म्हणणे माना. 

4. तो तुमचे अपराध माफ करील आणि एका निर्धारीत वेळेपर्यंत तुम्हाला 
मोहलत (संधी) देईल. निःसंदेह, अल्लाहतर्फे जेव्हा निर्धारीत समय 
येतो, तेव्हा मग ढील मिळत नाही. तुम्ही हे समजून घेतले असते तर 
फार चांगले झाले असते. 

5. नूह (अ.) म्हणाले, हे माझ्या पालनकर्त्या! मी आपल्या जमातीच्या 

लोकांना रात्र आणि दिवस बोलवत राहिलो. 

परंतु हे लोक तर माझ्या बोलाविण्याने आणखी जास्त पळू लागले. 

मी जेव्हा देखील यांना बोलाविले तर यांच्या भल्याकरीता की, तू 

यांना माफ करावे, परंतु यांनी आपल्या कानात बोटे खुपसून घेतली 

व कपडयांनी आपले अंग झाकून घेतले आणि आपल्या जिद्दीवर 

अडून राहिले, व मोठ्या गर्वाने अकड दाखवू लागले. 





७ 





शश 




















"नह 683 पारा 29 














8. असे असतांना ही मी यांना अधिक स्पष्टपणे आवाहन केले. 

9. मग मी उघडपणे यांच्यासमोर सत्याकडे बोलाविण्याचे ऐलान केले 
आणि एकांतातही गुपचूप रीतीने समजाविण्याचा प्रयत्न केला. 

10. आणि मी हेही सांगितले की, आपल्या पालनकर्त्याजवळ माफी 
मिळण्याबद्दल प्रार्थना करा. तो (अल्लाह) मोठा माफ करणारा आहे. 

11. तो तुमच्यावर आकाशातून पाण्याचा मुसळधार वर्षाव करील. 

12.तो तुमच्या मदतीसाठी संपत्तीचे ढीग लावील आणि तुम्हाला पुत्र 
प्रदान करील, तसेच बाग बगीच्यांनी तुम्हाला नवाजेल व तुमच्यासाठी 
वाहत्या पाण्याच्या नहरी जारी करील. 

13. तुम्हाला झाले तरी काय तुम्ही अल्लाहकरीता महानतेची श्रद्धा राखत 
नाही? 

14. आणि त्याने तुम्हाला निर्माण केले वेगवेगळया अवस्थांद्वारे. 

15. काय तुम्ही विचार चिंतन केले नाही की, अल्लाहने कशा प्रकारे वर 
खाली सात आकाश तयार केले? 

16. आणि चंद्राला त्याने नूर (तेज) पसरविणारा व सूर्याला उज्वल दीप 
बनविले. 

17. आणि अल्लाहने तुम्हाला जमीनीपासून निर्माण केले. 

18. मग जमीनीतच तुम्हाला परत करील आणि पुन्हा तिच्यातून विशेष 
रीतीने बाहेर काढील. 

19. आणि अल्लाहने तुमच्यासाठी जमीनीची विस्तार पूर्वक बिछाईत केली. 

20. यासाठी की, तुम्ही तिच्या विशाल व खुल्या मार्गावर हिंडू फिरू शकावे. 

21. नूह (अ.) म्हणाले, हे पालनहार! यांनी माझे म्हणणे मानले नाही आणि 
अशा लोकांच्या बहकाव्यात आले की, संपत्ती व संततीमध्ये 
नुकसानाशिवाय यांच्या हाती काहीच लागले नाही. 

22. आणि यांनी मोठ्या धोक्याचे व षडयंत्राचे जाळे पसरविले. 

23. आणि हे असे म्हणाले की, आपल्या उपास्यांना (दैवतांना) कदापि 
सोडू नका 'वद्द' ची उपासना करण्यापासून हटू नका 'सुवाअ' ला ही 
धरून ठेवा आणि 'यगूस' ची भक्ति सोडू नका, तसेच 'यआक' व 
'नस्र' ची आराधना करणेही सोडू नका. 

24. त्यांनी कित्येकांना मार्गभ्रष्ट करून टाकले. (हे अल्लाह!) तूही त्यांना 
मार्गभ्रष्टतेत आणखी जास्त भटकत ठेव. 




















-* ९८0 























72. अल-जिन्न 684 पारा 29 

















25. हे लोक आपल्या दुराचारा व दुष्कर्मांमुळे पाण्यात बुडवून मारले गेले, 
मग आगीत दाखल केले गेले आणि अल्लाह शिवाय त्यांना कोणी 
मदत करणारा आढळला नाही. 

26. नूह (अ.) म्हणाले, हे पालनहार! तू जमीनीवर, इन्कारी लोकांपैकी 
आबाद असलेला एक ही मनुष्य बाकी राहू देऊ नको. 

27. जर तू यांना इथे राहू दिले तर हे तुझ्या दासांना पुन्हा मार्गभ्रष्ट 
करतील आणि यांच्यापासून जी संतती होईल, ती देखील दुराचारी व 
इन्कारीच राहील. 

28. हे माझ्या पालनकर्त्या! मला क्षमाकर आणि माझ्या माता पितालाही, 
तसेच जो माझ्या घरात ईमान स्वीकारून दाखल झाला, अशा सर्व 
ईमानधारक पुरूषांना व ईमानधारक स्त्रीयांना तू क्षमाकर आणि 
अत्याचारींच्या विनाशात आणखी जास्त वाढ कर. 











72. अल-जिन्न 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 28 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. हे पैगंबर (स.) तुम्ही त्यांना सांगा की, मला या गोष्टीची वही आली 
आहे की, काही जिन्नांनी मला कुरआन (तिलावत) पठण करतांना 
ऐकले आहे. मग त्यांनी आपल्या जमातीला जाऊन सांगितले की, 
आम्ही अतिशय आश्‍चर्यकारक कुरआन ऐकले आहे. 

2. जे फार चांगल्या गोष्टीचे मार्गदर्शन करतो. तेव्हा, आम्ही तर त्यावर 
ईमान राखले आणि आता आम्ही पालनकर्त्यासह दुसऱ्या एखाद्याला 
मुळीच सहभागी करणार नाहीत. 

3. आणि आमच्या पालनकर्त्याची शान अतिशय उच्च आहे. कोणालाही 
त्याने आपली पत्नी बनविले नाही व कोणालाही आपला पुत्र बनविले 
नाही. 

4. आमच्यापैकी बहुतेक जण मूर्ख आहेत, जे अल्लाह संबंधी मनाने 
रचलेल्या गोष्टी सांगत असतात. 

5. आणि आम्ही आतापर्यंत हेच समजत राहिलो की, मनुष्य व जिन्न 
कधी अल्लाह विषयी खोटी गोष्ट बोलूच शकत नाही. 

6. आणि हे की, मानवांपैकी काही लोक, अनेक जिन्नांकडून शरण मागू 




















72. अल-जिन्न 685 पारा 29 














लागले, तेव्हा या कारणास्तव जिन्नांचा अहंकार जास्तच वाढला. 

7. आणि जशी तुमची धारणा होती, तसेच त्यांनीही समजून घेतले होते 
की, मेल्या नंतर अल्लाह कोणाला जिवंत करणार नाही. 

8. आणि आम्ही हे देखील सांगतो की, आम्ही आकाशाला शोधून पाहिले 
तेव्हा आम्हाला ते सकत पहारा व अंगारे मारणाऱ्यां अग्नि-शिखांनी 
भरलेले दिसून आले. 

9. आणि आम्ही याच्या अगोदर तेथून खबरी ऐकण्यासाठी तिथे बसत 
होतो परंतु आता कोणी गेला तर अग्नि-शिखांचा काफिला त्याचा 
(पाठलाग) पीछा करतो. 

10. आम्ही नाही सांगू शकत की, नव्या परिस्थितीनुसार धरतीवर 

राहणाऱ्यांकरीता, एखाद्या हानीचा फैसला केला गेला आहे किंवा 

यांच्या पालनहारने यांच्यासाठी एखाद्या भलाईचा इरादा केला आहे. 
आणि आमच्यातही कोणी नेक सदाचारी आहे तर कोणी याच्याशिवाय. 
आम्ही देखील अनेक पद्धतिमध्ये विभागले गेले आहोत. 

12. आमची पक्की खात्री झाली आहे की, जमीनीवर कोठेही पळून जाऊन 
आम्ही अल्लाहच्या मुकाबल्यात आपले रक्षण करू शकत नाही. 

13. आणि आम्ही ज्या अर्थी सन्मार्गाची गोष्ट ऐकली आहे, तेव्हा यावर 
आम्ही ईमान राखले आहे. ज्याने देखील आपल्या पालनकर्त्यावर 
ईमान राखले तर त्याला कसल्याही नुकसान किंवा अन्यायाची भिती 
नाही. 

14. आमच्यापैकी बहुतेक ईमानधारक आहेत व बहुतेक वाट चुकलेले 
आहेत. ज्यांनी इस्लामचा स्वीकार केला त्यांना मुक्ति मिळाली व ते 
भलाईच्या मार्गाला लागले. 

15. परंतु जे चुकीच्या मार्गावर चालतील तर जहन्नमचे इंधन बनतील. 

16. ऐका; जर सरळ मार्गावर जमून अटळ राहिले असते तर आम्ही यांना 
साफ स्वच्छ पाणी पाजले असते. 

17. आम्ही यांना कसोटीत टाकले आहे. ज्याने आपल्या पालनकर्त्याच्या 
स्मरणपासून तोंड फिरविले तर त्याला सक्त सजा-यातना देईल. 

18. सजदे फक्त अल्लाहकरीता करा. अल्लाहसोबत इतर कोणालाही 
पुकारू नका. 

19. आणि जेव्हा अल्लाहचा बंदा (दास) अशासाठी उभा राहिला की, तो 











11. 


नॉ 
































72. अल-जिन्न 686 पारा 29 

















फक्त अल्लाहला दुआ करतांना पुकारेल. तेव्हा हे लोक याच्या आस 
पास गर्दी करून घेरा टाकू लागले. 

20. (हे पैगंबर स.) सांगा, मी तर केवळ आपल्या पालनकर्त्याला पुकारतो 
आणि त्याच्यासह दुसऱ्या कोणालाही सहभागी (उपास्य) मानत नाही. 

21. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, मी तुमच्याबाबतीत कोणत्याही नुकसान 
किंवा भलाईचा काहीच अधिकार राखत नाही. 

22. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, मला देखील अल्लाहच्याशिवाय कोठेही, 
कोणाचाही सहारा मिळू शकत नाही आणि अल्लाहच्याशिवाय कोठेही 
आश्रय घेण्याची जागा मी स्वतःही प्राप्त करू शकत नाही. 

23. परंतु अल्लाहचे आदेश व त्याचा संदेश पोहचविण्याची जबाबदारी 
माझ्यावर आहे, तेव्हा आता जो कोणी अल्लाहची व त्याच्या पैगंबराची 
अवज्ञा करील तर त्याच्यासाठी जहन्नमची आग आहे. या आगीत 
त्याला नेहमीकरीता दाखल व्हायचे आहे. 

24. येथपर्यंत की, जेव्हा पाहतील, जो वायदा त्यांच्याशी केला जात होता, 
तेव्हा त्यांना माहित होईल की, कोणाचे सहाय्यक कमजोर होते व 
कोणाची संख्या कमी होती. 

25. तुम्ही (स.) त्यांना सांगा की, मी नाही सांगू शकत की, जो वायदा 
तुमच्याशी केला जात आहे, तो जवळचा आहे किंवा माझ्या 
पालनकर्त्याने दिर्घकाळ मुदत ठरविली आहे. 

26. तोच अदृश्य गोष्ट जाणतो आणि आपले अदृश्या विषयीचे ज्ञान 
कोणावरही जाहीर करीत नाही. 

27. परंतु आपल्या पैगंबरापैकी ज्याला पसंत करील, त्याच्या पुढे आणि 
मागे पहारेदार व संरक्षक दस्ते तैनात करतो. 

28. यासाठी की, हे माहित व्हावे की, पोहचविणाऱ्याने आपल्या 
पालनकर्त्याचा संदेश उचितपणे पोहचविला आणि सर्वाच्या ज्ञानाची 
अल्लाहने हद्द बांधली आहे, आणि प्रत्येक चीज-वस्तूला अल्लाहने 
आपल्या गणनेत सुरक्षित करून ठेवले आहे. 















































73. अल-मुज्जम्मिल 687 पारा 29 














73. अल-मुज्जम्मिल 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 20 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे (चादर) कापड पांघरूण असलेल्या (पैगंबर). 

. रात्री थोडा वेळ उभे रहा. 

. अर्ध्या रात्री किंवा त्यापेक्षा काही कमी करून थोडेसे उभे रहा. 

. अथवा याहून काही जास्त, आणि कुरआनला थोडे थांबून पठण करा. 

. आम्ही तुमच्यावर एक वजनदार फर्मान अवतरीत करणार आहोत. 

. निसंदेह, रात्री उपासनेकरीता उठणे कठीण असले तरी आत्म्याच्या 
(शुद्धी) नियंत्रणाकरीता अत्यंत उपयुक्त आहे आणि त्यावेळीच्या 
स्मरण (कुरआन पठण) अधिक योग्य आहे. 

7. निःसंशय, दिवसात तुम्ही फारच व्यस्त असता. 

8. आपल्या पालनकर्त्याचे नामः स्मरण जारी राखा व रात्री, सर्वांपासून 

वेगळे होऊन त्याच एकाचे व्हा. 

9. पूर्व आणि पश्‍चिमेचा स्वामी तोच एकटा आहे. त्याच्याशिवाय दुसरा 
कोणी उपास्य नाही. तुम्ही त्यालाच आपला कार्य साधक बनवा, 
कारण तोच तुमच्या सर्व कामांची देखरेख ठेवणारा आहे. 

10. ज्या गोष्टी हे लोक बोलत जात आहेत, संयमपूर्वक सहन करीत जा 

आणि चांगल्या रितीने त्यांना सोडून, वेगळे व्हा. 

. ज्यांना मी आपली कृपा देणगी प्रदान केली, तरीही ते माझे फर्मान 

खोटे ठरवितात. मला त्यांच्याशी निपटून घेऊ द्या व त्यांना आणखी 

थोडे जीवन जगू द्या. 

. यांच्याकरीता आमच्याजवळ बेड्या व भडकत असलेली आग तयार आहे. 

. आणि जेवण अशाप्रकारचे असेल, जे गळ्यात अडकेल व दुःखदायक 
सजा यातना होईल. 

14. ज्या दिवशी जमीनी व पर्वत हरदरून जातील आणि पर्वत, वाळू 
सारखा बारीक चुर्ण बनेल. 

15. आम्ही तुमच्याकडे पैगंबर पाठविला आहे, जो तुमच्याबद्दल साक्ष 
देणारा आहे, ज्या प्रमाणे फिरऔनकडे आम्ही पैगंबर पाठविला होता. 

16. फिरऔनने पैगंबराची अवज्ञा केली, तेव्हा आम्ही त्याला मोठ्या संकटात 


0 0 -:> ९८० [७ -> 











र 


सा 








1 
1 


९० 1२) 























73. अल-मुज्जम्मिल 688 पारा 29 














17. 


18. 


19. 


20. 


टाकून, धरले. 

जर तुम्हीही (पैगंबराची) अवज्ञा कराल तर कसे वाचू शकाल? जेव्हा 
एक असा दिवस तुमच्यावर येईल की, ज्याच्या सक्‍ती (दहशती) मुळे 
बालकांना म्हातारपण येईल. 

त्या दिवशी आकाश फाटून जाईल. हा अल्लाहचा वायदा आहे, जो 
निश्‍चितच पूर्ण होईल. 

हे कुरआन एक बोध-पत्र आहे, तेव्हा आता ज्या कोणाची इच्छा 
होईल, त्याने आपल्या पालनकर्त्याच्या दिशेने आपला मार्ग बनवावा. 
तुमच्या पालनकर्त्याला माहित आहे की, तुम्ही व तुमचे साथीदार 
नमाजकरीता उभे राहतात, दोन तृतियांश रात्रीच्या वेळी आणि कधी 
अर्ध्या रात्रीला तर कधी एक तृतियांश रात्रीच्या वेळी. अल्लाहने रात्र 
व दिवसाचे उचित अनुमान निर्धारीत करून ठेवले आहे. अल्लाहला 
माहित आहे की, तुम्ही रात्रीच्या वेळी उभे राहणे, प्रत्येक वेळी निभाऊ 
शकणार नाही. त्याने तुम्हाला माफ केले तेव्हा कुरआन मधून जेवढे 
सहजपणे शक्‍य असेल, पठण करीत जा. अल्लाहला माहित आहे की, 
तुमच्यापैकी अनेकजण आजारी असतील, आणि तुमच्यापैकी बहुतेक 
असेही आहेत जे रोजी रोटीच्या शोधात, अल्लाहची कृपा प्राप्त 
करण्यासाठी जमीनीवर प्रवासही करतील, आणि बहुतेक लोक 
अल्लाहच्या मार्गात लढण्याकरीता बाहेर पडतील. तर जेवढे शक्य 
असेल तेवढे कुरआन पठण करीत जा आणि नमाजला बरोबर कायम 
राखा व जकात (दान) देत रहा. अल्लाहकडून, उद्या आखिरतच्या 
दिवशी प्राप्त करून घेण्यासाठी आज चांगले कर्ज देत जा आणि जे 
देखील सत्कर्म आपल्यासाठी पुढे पाठवाल, त्याहून अधिक चांगल्या 
स्थितीत अल्लाहच्या ठिकाणी प्राप्त कराल. ते अतिशय उत्तम ही 
असेल व मोबदल्याच्या दृष्टीने फार मोठ्या प्रमाणात प्राप्त कराल. 
अल्लाहजवळ माफीची प्रार्थना (दुआ) करीत रहा. निःसंदेह, अल्लाह 
माफ करणारा व दयाशील आहे. 






































74. अल-मुद्दस्सिर 689 पारा 29 














74. अल-मुद्दस्सिर 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 56 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. हे कापड (चादर) पांघरूण घेणारे. 

2. उभे व्हा आणि सावध करा. 

3. आणि आपल्या पालनकर्त्याची महिमा वर्णन करा. 

4. आणि आपल्या कपडयांना स्वच्छ पवित्र राखा. 

5. नापाकी व घाण गन्दगीपासून दूर रहा. 

6. जास्त मोबदला मिळविण्याच्या इराद्याने उपकार करू नका. 

7. आपल्या पालनकर्त्या खातीर संयमपूर्वक मनावर ताबा ठेवा. 

8. जेव्हा सूर (शंख) फुंकला जाईल. 

9. तो दिवस अतिशय सक्त दिवस असेल. 

10. इन्कारी लोकांसाठी त्या दिवशी कसल्याही प्रकारची सवलत नसेल. 

11. सोडा मला आणि त्या माणसाला, ज्याला मी एकटा निर्माण केला. 

12. त्याला फार मोठ्या प्रमाणात धन मीच दिले होते. 

13. आणि हजर राहणारे पुत्रही. 

14. आणि सर्व प्रकारची साधन-सामुग्रीही मी त्याला प्रदान केली. 

15. तरीही तो इच्छितो की, आणखी जास्त देऊ. 

16. मुळीच नाही, हा तर माझ्या आयतींच्या मुकाबल्यात दुश्मनी करू 
लागला. 

17. त्याला जहन्नममध्ये आगीच्या पर्वतावर चढवीन. 

18. त्याने गलत विचार केला आहे व चुकीचे अनुमान लावले आहे. 

19. अल्लाहची मार पडो त्याच्यावर! कसे चुकीचे अनुमान लावतो. 

20. मग वारंवार त्याच्यावर अल्लाहची मार पडत राहील. कशी चुकीची 
योजना त्याने समोर ठेवली. 

21. मग दृष्टिक्षेप टाकू लागला. 

22. मग भुवया चढविल्या आणि तोंड वाकडे करू लागला. 

23. मग पाठ फिरवून घमेंडीने अकड दाखवित निघुन गेला. 

24. आणि म्हणाला की, ही जादू आहे, हिचा प्रभाव नाहीसा होईल. 

25. हे अल्लाहचे नव्हे, मानवाचे कथन आहे. 





























74. अल-मुद्दस्सिर 690 पारा 29 














26. मी लवकरच त्याला सकर (अतिउष्ण आगी) मध्ये टाकीन. 

27. तुम्हाला माहित आहे की, सकर काय आहे? 

28. (अतिशय प्रखर उष्णता असलेली आग आहे) ना बाकी ठेवणार ना 
सोडणार. 

29. मनुष्याच्या चेहऱ्याची त्वचा भाजून टाकील. 

30. तिच्यावर एकोणवीस अधिकारी नेमलेले आहेत. 

31. आम्ही, जहन्नमचे आधिकारी फक्त फरिश्त्यांना बनविले. आणि त्यांच्या 
संख्येला इन्कारी लोकांसाठी कसोटी बनविले आणि ज्यांना ग्रंथ दिला 
गेला आहे, त्यांचा तर विश्‍वास बसेल आणि ज्यांनी ईमान कबूल केले 
आहे, त्यांचे ईमान आमचे म्हणणे ऐकून आणखी जास्त वाढले आणि 
त्यांना आमच्या कथनाबद्दल संशय वाटत नाही, परंतु ज्यांच्या मनात 
रोग आहे आणि जे इन्कारी आहेत, ते हेच म्हणतील की, हे उदाहरण 
सादर करण्यात अल्लाहचा काय हेतु आहे? लोकांची कसोटी 
घेण्याची अल्लाहच्या ठिकाणी हीच पद्धती आहे. अल्लाह ज्याला 
इच्छिल मार्गभ्रष्ट करील व ज्याला इच्छिल सरळ मार्गावर चालविल. 
आणि तुमच्या पालनकर्त्याचे लश्कर त्याच्याशिवाय कोणीही जाणत 
नाही; आणि या गोष्टी मानवाकरीता बोधकारक आहेत. 

32. होय, आम्हाला शपथ आहे चंद्राची. 

33. आणि शपथ आहे रात्रीची, जेव्हा पाठ फिरवून जाऊ लागेल. 

34. आणि सकाळची जेव्हा (प्रकाश) जाहीर होईल. 

35. की ती कियामत फार मोठी आफत आहे. 

36. प्रत्येक मनुष्याने भय राखले पाहिजे. 

37. तुमच्यापैकी जो पुढे जाऊ इच्छिल किंवा मागे राहू इच्छिल. 

38. प्रत्येक जीव आपल्या कर्माच्या बंधनात आहे. 

39. होय. उजव्या बाजू कडचे. 

40. आपल्या जन्नती साथीदारांची विचार पूस करत असतील. 

41. अपराधी लोकांनाही विचारतील की. 

42. तुम्ही लोक आगीत कोणत्या कारणाने दाखल झाले? 

43. ते उत्तर देतील, आम्ही नमाज अदा करणाऱ्यांपैकी नव्हतो. 

44. गरीब, गरजू लोकांना जेवण खाऊ घालीत नव्हतो. 

45. (खोटा) वाद विवाद करणाऱ्यांसह आम्हीही मग्न होतो. 
































75. अल-कियामाह 691 पारा 29 














46. आणि न्यायाचा दिवस येण्याच्या खबरीला आम्ही खोटी म्हणत होतो. 

47. येथपावेतो की, खात्रीपूर्वक येणारा (मृत्यु), आमच्यापर्यंत येऊन 
पोहचला. 

48. कोणा शिफारस करणाऱ्याची शिफारसही अशा लोकांना लाभ देणार 
नाही. 

49. यांना झाले तरी काय की, बोधपत्रा (कुरआन) पासून तोंड फिरवून 
वेगळे राहतात. 

50. उपदेशाने असे उचकतात, जणू जंगली गाढव असावेत. 

51. जे एखाद्या सिंहाच्या भितीने पळाले असावेत. 

52. खरे तर यांच्यापैकी प्रत्येक मनुष्य हा इरादा राखतो की, खुला ग्रंथ 
याच्या हातात दिला जावा. 

53. कदापि नाही, खरे तर यांना आखिरतची भिती नाही. 

54. यात किंचितही शंका नाही की, हे एक उपदेश-पत्र आहे. 

55. ज्याची इच्छा असेल, त्याने हा उपदेश कबूल करावा. 

56. अल्लाह ज्याला इच्छिल, त्यालाच बोध प्राप्त होईल. तोच या 
योग्यतेचा आहे की, त्याचे भय राखले जावे आणि माफ करण्याचा 
अधिकारही त्यालाच आहे. 


॥२)>) टे 








75. अल-कियामाह 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 40 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. शपथ आहे मला कियामतीच्या दिवसाची. 

2. आणि शपथ आहे मला त्या जीवाची, जो स्वतः आपला धघिःक्कार 
करतो. 

3. काय मानव असे समजतो की, आम्ही याची हाडे एकत्र करू शकत 
नाही? 

4. का नाही? आम्ही तर त्याचा बोटांची पेरे पेरे सुद्धा दुसऱ्यांदा निर्माण 
करण्यास समर्थ आहोत. 

5. परंतु मनुष्य आपल्या वाईट कर्माला पुढे पाठवू इच्छितो. 

6. विचारतो, कियामतीचा दिवस केव्हा येईल. 

7. जेव्हा डोळे (चौंधून) दिपून जातील. 





























75. अल-कियामाह 692 पारा 29 














8. आणि चंद्राला ग्रहण लागेल. 
9. आणि सुर्य व चंद्र दोघांना एकत्र केले जाईल. 


र, 
1 
1 
र, 


1 
र, 
1 


। 


। 


1 
2 


2 
2 
2 
2 
2 


2 
2 
2 


2 
3 
3 








0. त्या दिवशी मनुष्य ओरडू लागेले की, कोठे पळून जाऊ? 

1. कदापि नाही, कोठेही पळून जाऊन आश्रय प्राप्त करू शकत नाही. 

2. तुझे ठिकाणे आज, तुझ्या पालनकर्त्यासमोर आहे. 

3. त्या दिवशी मानवाला दाखविले जाईल की, त्याने पुढे काय पाठविले 
होते व मागे काय सोडले होते? 

4. उलट, मनुष्य स्वतःच स्वतःला चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

5. आता ही गोष्ट वेगळी की हीले बहाणे करून हकीकतीला तो टाळतो. 

6. तुम्ही (स.) आपल्या जीभेला हरकत देऊन या (कुरआना) चे पठण 
करण्यात घाई करू नका. 

7. निःसंदेह, याला एकत्र करणे व याचे तुमच्याकडून पठण करून घेणे, 
सर्व आमची जबाबदारी आहे. 

8. जेव्हा आम्ही या कुरआनाचे पठण करून दाखवू तर त्याच प्रकारे 
तुम्हीही पठण करा. 

9. मग याचा खुलासा करणे, ही सर्व आमची जबाबदारी आहे. 

0. लोकांनो! तुम्ही लवकर हाती येणाऱ्या, या जगाच्या मोह पाशात 

अडकले आहात. 

. आणि आखिरतला सोडून देता. 

.त्या दिवशी अनेक चेहरे फार तेजस्वी असतील. 

. आपल्या रब (स्वामी) कडे पाहणारे असतील. 

.आणि बहुतेक चेहरे त्या दिवशी निस्तेज, उदास असतील. 

5. त्यांची हाडे तुटून जातील व अशी वागणूक आपल्याला मिळणार 
आहे, याची कल्पना, आता त्यांना होईल. 

6. कदापि नाही, जेव्हा जीव गळ्यात येऊन अडकतो. 

7. आणि म्हटले जाते की, कोणी झाड फुंक (मंत्र करून वाचवा. 

8. आणि मरण पावणारा समजेल की, बिछडण्याचा (बिदा होण्याचा) 

समय आला. 

. आणि एक पोटरी (पिंडली) दुसऱ्या पोटरीला बिलगेल. 

.त्या दिवशी तुला आपल्या पालनकर्त्याकडे जावे लागेल. 

. माझ्या वचनाला सत्य मानत नव्हता आणि नमाज अदा करीत नव्हता. 














(०2 ॥  -> 





ऱ> 











९् 








-* ८ 

















76. अद-दहर 693 पारा 29 

















32. उलट माझ्या कथनाला खोटे ठरवित होता व तोंड फिरवून निघून 
जात होता. 

33. मग आपल्या कुटूंबियांमध्ये अकड दाखवित निघून जात होता. 

34. मोठे दुःख आहे तुझ्या स्थितीबद्दल की, तुझा सर्वनाश झाला. 

35. मग तुझी ही बदनशीबी होती की, तू स्वतःच बरबाद झाला. 

36. माणसाने हे कसे समजून घेतले की, त्याला असेच सोडून दिले 
जाईल? 

37. काय तो वीर्याचा एक टपकणारा थेंब नव्हता, जो टपकाविला गेला 

होता? 

. मग रक्‍ताचा गोळा बनला, मग अल्लाहने त्याला मनुष्य रूप दिले व 

त्याचा प्रत्येक जोड उचित बसविला. 

39. मग वीर्याच्या थेंबापासून पुरूष व स्त्रीचा जोडा बनविला. 

40. काय अशा निर्माण करणाऱ्याला हे सामर्थ्य (कुदरत) नसेल की, त्याने 
मेलेल्याला पुन्हा जिवंत करावे? 








3 


0 








ल 


76. अद-दहर 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 31 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. काय मनुष्यावर अनंत काळात एक वेळ अशी नाही आली की, जेव्हा 
तो एखादी अशी चीज वस्तू नव्हताच, ज्याचा काही उल्लेख असावा. 
2. आम्ही मानवाला मिश्रित थेंबा (वीर्य बिंदू) पासून निर्माण केले, आम्ही 
त्याला आजमावू इच्छितो, आम्ही त्याला ऐकणारा व पाहणारा 
बनविले. 

3. आम्ही त्याला मार्ग दसखविला, आता त्याने वाटल्यास आभार 
मानण्याचा मार्ग धरावा किवा इन्कार करण्याचा. 

4. इन्काराचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांकरीता आम्ही साखळ्या, गळ्याचे फास 
व भडकणारी आग तयार करून ठेवली आहे. 

5. निःसंदेह, नेक सदाचारी लोक जन्नतमध्ये असे प्याले पीत असतील 
ज्यात काफूर (कपूर) चा स्वादिष्ट सुगंध मिसळलेला असेल. 

6. तो एक झरा असेल, ज्यातून अल्लाहचे बंदे (उपासक) पीत असतील 

आणि या झऱ्याला आपल्या मर्जीने, जिथे घेऊन जाऊ इच्छितील, 


न्न 


























76. अद-दहर 694 पारा 29 














7. 


8. 


9. 


10. 


। 


ह 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
19. 


20. 


वाहवून नेतील. 





. त्या दिवसाच्या संकटापासून अल्लाह त्यांना अगदी सुरक्षित राखील व 


ते जगात अल्लाहकरीता आपली नवस मानतापूर्ण करीत होते आणि 
या दिवसाच्या येण्याचे त्यांना भय लागून राहात होते, ज्याची सकती 
पसरेल. 

अल्लाहच्या प्रेमाखातीर गरीब, अनाथ, व कैदी लोकांना जेवण 
खायला देत होते. 

आणि म्हणत की, अल्लाहची प्रसन्नता प्राप्त करण्याकरीता तुम्हाला 
खायला दिले आहे. तुमच्याकडून काही मोबदला प्राप्त करणे किंवा 
आभार मानून घेणे, आमचा काही उद्देश नाही. 

आम्ही तर आपल्या पालनकर्त्याचे भय राखतो की, एक भयानक व 
उदासिनता पसरविणारा दिवस येणार आहे. 











त्यांच्या भेटीत ताजेपणा व आनंदाची कैफियत असेल. 

यांच्या धीर संयमामुळे यांना जन्नतमध्ये रेशमी पोषाख प्रदान केला 
जाईल. 

आसनांवर तक्‍्के लावून आरामात बसले असतील. ना कडक धूप 
जाणवेल, ना सक्त सर्दी. 

झाडांची सावली यांच्यावर झुकलेली असेल आणि फळ, मेव्याचे गुच्छे 
लटकलेल्या स्थितीत यांच्या अधिकारात असतील. 

चांदीची भांडी व काचेचे प्याले घेऊन सेवक यांच्या पुढे मागे धावत 
असतील. 

काचही चांदीची, त्या प्याल्यांमध्ये भरणाऱ्यांनी मोठ्या खास अनुमानाने 
प्याले भरले असतील. 

तिथे यांना असा प्यालाही पाजला जाईल, ज्यात सूंटीचे मिश्रण असेल. 
जन्नतमध्ये एक झरा असा आहे, ज्याचे नाव 'सल सबील' असेल. 
जन्नतवास्यांच्या सेवेसाठी किशोर वयाची मुले धावत असतील, जे 
नेहमी एकाच वयात राहतील जेव्हा तुम्ही यांना पहाल, तेव्हा कल्पना 
कराल की, विखुरलेले मोती आहेत. 

तुम्ही जिकडे देखील नजर टाकाल, तर तिथे पहिल्याच नजरेत तुम्ही 
पहाल की प्रत्येक जन्नती व्यक्तिला अल्लाहची असीम कृपा देणगी व 
महान राजसत्ता लाभली आहे. 





























76. अद-दहर 695 पारा 29 














21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


यांच्या अंगावरचा पोषाख, मुलायम रेशमाचे हिरवे कपडे व 
अतलसचेही असतील आणि यांना चांदीचे कांकण घातले जाईल व 
यांचा पालनहार यांना अत्यंत पवित्र पेय पाजील. 

हा तुम्ही केलेल्या कर्मांचा मोबदला आहे आणि तुमचे प्रयत्न व 
धावपळ सफल झाले. 

आम्ही तुमच्यावर हा कुरआन, खास अनुमानाने थोडया थोडया 
प्रमाणात अवतरीत केला आहे. 

आपल्या पालनकर्त्याचा आदेश येईपर्यंत धीर संयम राखा आणि 
यांच्यापैकी कोणत्याही गुन्हेगार व इन्कार करणाऱ्याचे म्हणणे मान्य 
करू नका. 

आपल्या पालनकर्त्याचे सकाळ संध्याकाळ नाम: स्मरण करीत रहा. 








26. रात्रीही अल्लाहला सजदा करा आणि रात्रीच्या मोठ्या भागात त्याची 


27. 


स्तुति व गुण गौरव करा. 

निःसंदेह, हे लोक लवकर हाती येणाऱ्या जगाशी मोठे प्रेम राखतात 
आणि पुढे येणाऱ्यां भारी (वजनदार) दिवसाला आपल्या मागे सोडून 
देतात. 


28. यांना आम्हीच निर्माण केले होते. यांचा जोड (सांधा) मजबूत 


29. 


करणारेही आम्ही आहोत आणि आम्ही इच्छा होईल तेव्हा यांच्या 
जागी दुसऱ्यांना आणू. 

निःसंदेह, हा कुरआन एक उपदेश पत्र आहे, आता ज्याची इच्छा 
होईल, त्याने आपल्या पालनहारकडे जाण्याचा मार्ग स्वीकारावा. 








30. आणि तुम्ही, ही इच्छा त्याच वेळी करू शकता, जेव्हा अल्लाह 


इच्छिल. निःसंशय अल्लाह सर्व काही जाणणारा व हिकमतशाली 
आहे. तो ज्याला इच्छिल, आपल्या कूपेत दाखल करील. राहिलेत 
अत्याचारी लोक, तर अल्लाहने यांच्यासाठी दु:खदायक अजाब (सजा 
यातना) तयार करून ठेवली आहे. 




















77. अल-मुरसलात 696 पारा 29 














77.अल-मुरसलात 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 50 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. त्या वाऱ्यांची शपथ जे फार भले वाटतात. 

. मग त्या वाऱ्यांची जी वेगाने वाहतात, 

. आणि त्या वाऱ्यांची शपथ, जे ढगांना पसरवितात. 

. मग त्या वाऱ्यांची, जे ढगांना वेगवेगळे करतात. 

. मग त्या वाऱ्यांची शपथ, जे मनात अल्लाहचे स्मरण टाकतात. 

. भय दाखविण्याकरीता, यासाठी की कोणाची सबब बाकी राहू नये. 

ज्या गोष्टीचा तुमच्याशी वायदा केला गेला आहे, ती निश्‍चतिच पूर्ण 

होईल. 

8. जेव्हा तारे निस्तेज केले जातील. 

जेव्हा आकाशाला फाडून टाकले जाईल. 

10. जेव्हा पर्वतांना धूळ बनवून उडविले जाईल. 

11. जेव्हा समस्त पैगंबरांना वेळेवर एकत्र केले जाईल. 

12. कोणत्या दिवसाकरीता, सर्वांचा खटला स्थगित होता? 

13. फेसल्याच्या दिवसाकरीता. 

14. तुम्हाला काय माहित की, फेसल्याचा दिवस काय असेल? 

15. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

16. काय, पूर्वी होऊन गेलेल्या लोकांना आम्ही बरबाद केले नव्हते? 

17. त्यांच्या मार्गावर चालणाऱ्यांनाही आम्ही त्यांच्या मागे पाठवून त्यांच्यात 
सामील करीत राहू, 

18. अपराधी लोकांशी आमचा व्यवहार अशाच प्रकारचा राहिला. 

19. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

20. काय तुम्हाला आम्ही तुच्छ पाण्याद्वारे निर्माण केले नव्हते? 

21. मग त्याला एका सुरक्षित स्थानावर ठेवले. 

22. कोणत्या अनुमानावर ठेवायाचे ते आम्हाला माहित होते. 

23. तर आम्ही आपले हे अनुमान किती चांगले निर्धारीत केले होते. 

24. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

25. काय आम्ही जमीनीला सांचविणारी (समेटणारी) बनविले नव्हते? 








"3 ळ छत > 0 ]७ -> 


ष्ट 





चन 














-* ९0 























77. अल-मुरसलात 697 पारा 29 

















26. जिवंत असलेल्यांना, मेलेल्यांना, सर्वांना समेटून घेणारी. 

27. जमीनीत आम्ही उंच पर्वत गाडले व तुम्हा सर्वाना थंड गोड पाणी 
पाजत राहिलो. 

28. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

29. आदेश होईल, जिला तुम्ही खोटे जाणत होते, तिच्याचकडे चला. 

30. तीन हिस्से असलेल्या आगीच्या छत्रीकडे चला. 

31. जे थंड सावली देत नाही कि उष्णतेपासून बचाव करते. 

32. मोठ्या महाला सारख्यां अंगाऱ्यांचा पथराव (वर्षाव) होईल. 

33. असा पथराव की, जणू लाल पिवळया रंगाच्या उंटांच्या कतारी. 

34. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

35. हा असा दिवस आहे की, ते बोलूही शकणार नाहीत. 

36. एखादी सबब किंवा बहाणा सादर करण्याचीही त्यांना परवानगी 
नसेल. 

37. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

38. हा फेसल्याचा दिवस येऊन पोहचला आहे. आम्ही तुम्हाला व तुमच्या 
पूर्वीच्या लोकांना एकत्र केले आहे. 

39. आता जर तुमचा एखादा डाव माझ्यावर चालू शकेल तर चालवून पहा. 

40. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

41. निःसंदेह, पापमुक्त लोक त्या दिवशी शीतल छाया व झय्यांमध्ये ऐश 
करीत असतील. 

42. मन पसंत, मेवे, जेवढे खाऊ इच्छितील. 

43. तृप्त होईपर्यंत खा व प्या. यासाठी की, तुम्ही चांगले कर्म करीत होते. 

44. सत्कर्म (नेकी) करणाऱ्यांना आम्ही असाच मोबदला प्रदान करतो. 

45. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

46. खा आणि काही काळ लाभ मिळवून घ्या, तुम्ही नक्कीच अपराधी आहात. 

47. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

48. यांना या जगात जेव्हा देखील सांगितले गेले की, अल्लाहसमोर 
झुका, तेव्हा झुकत नव्हते. 

49. विनाश आहे त्या दिवशी सत्याला खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी. 

50. तेव्हा मग या उपदेशा नंतर हे लोक आणखी कोणत्या गोष्टीवर 
ईमान राखतील? 














ली 





नळ 























78. अन-नबा 698 पारा 30 














78. अन-नबा 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 49 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


ही कोणत्या गोष्टी विषयी विचार पूस करीत आहेत? 

2. त्या मोठ्या खबरीबद्दल ते विचारत आहेत. 

3. जिच्या संबंधी हे लोक मतभेद करीत आहेत. 

4. कदापि नाही, लवकरच यांना माहित पडेल. 

5. पुन्हा कदापि नाही, फार लवकर यांना माहित पडेल. 

6. काय आम्ही जमीनीला बिछाईत नाही बनविले? 

7. जमीनीत पर्वतांचे लंगर (मेखा) आम्ही टाकले. 

8. आणि तुमच्या जोडया आम्ही बनविल्या. 

9. आणि तुमच्यासाठी झोपेला विश्रांतीचे साधन बनविले. 

10. आणि रात्रीला आम्ही पोषाख बनविले. 

11. आणि तुमच्यासाठी दिवसाला रोजी कमविण्याचे साधन बनविले. 

12. आणि आम्ही तुमच्यावर सात मजबूत आकाश बनविले. 

13. आणि तुमच्यासाठी आम्ही अतिशय तेजस्वी दीप (सूर्य) बनविला. 

14. आणि तुमच्यासाठी आम्ही ढगांद्वारे भरपूर पाणी वर्षविले. 

15. जेणेकरून त्या (पाण्या) द्वारे अन्न धान्य व भाजीपाला उगविता यावा. 

16. आणि घन दाट बागां उगविल्या. 

17. निःसंदेह, फेसल्याच्या दिवसाची वेळ निश्‍चित झाली आहे. 

18. हा असा दिवस असेल की, 'सूर' फुंकला जाईल व तुम्ही समूहाने 
बाहेर निघाल. 

19. आणि आकाशाला उघडले जाईल तेव्हा त्याचे अनेक दरवाजे बनतील. 

20. आणि पर्वतांना चालविले जाईल, ते रेतीचा भुरका बनतील. 

21. निःसंदेह जहन्नम टपून बसली आहे. 

22. उपद्रव पसरविणाऱ्यांचे तेच ठिकाण आहे. 

23. जहन्नममध्ये हे लोक बेमुदत पडून राहतील. 

24. त्यांना थंड वस्तूचा स्वाद आणि तहान विझवण्यास पिण्या सारखे 
काहीच मिळणार नाही. 

25. होय, परंतु गरम पाणी व वाहणारा पूं (पीपो. 
































79. अन-नाजिआत 699 पारा 30 

















26. त्यांना हा मोबदला पूर्णत: मिळेल. 

27. त्यांना, आपला हिशोब घेतला जाईल, अशी आशा नव्हती. 

28. आमच्या आयतींना खोटे सिद्ध करण्यात मोठा जोर लावत होते. 

29. खरे तर आम्ही प्रत्येक वस्तुला घेरून गणना करून ग्रंथात सामील 
केले होते. 

30. तेव्हा आता चाखत रहा. आम्ही हा प्रकोप आणखी वाढवित राहणार. 

31. निःसंदेह, पापमुक्त (परहेजगार) लोकच सफल होतील. 

32. घनदाट फळदार बागा व द्राक्षे. 

33. आणि तरूण समवयस्क स्त्रीयां. 

34. आणि चमकणाऱ्या प्याल्यांमध्ये छलकणारे जाम. 

35. तिथे अदबी विरूद्ध व खोटी गोष्ट कधी ऐकू येणार नाही. 

36. आपल्या पालनकर्त्यातर्फे पूर्ण हिशोबाने मोबदला दिला जाईल. 

37. आकाशांचा व जमीनीचा आणि यांच्या दरम्यानच्या समस्त चीज 
वस्तूंचा तोच पालनहार आहे; रहमान असा आलीशान की, कोणालाही 
त्याच्याशी बोलण्याची हिंमत होऊ शकणार नाही. 

38. ज्या दिवशी जिब्रईल (अ.) आणि सर्व फरिश्ते कतार बांधून उभे 
असतील, कोणी बोलू शकणार नाही, पंरतु (तोच) ज्याला रहमान 
अनुमति देईल आणि तो योग्य गोष्ट बोलेल. 





0 





-* ९0 





ज्ञ 








39. त्या दिवसाचे येणे सत्य आहे. आता ज्याला इच्छा होईल, त्याने 
आपल्या पालनकर्त्याच्या येथे आपले ठिकाण बनवावे. 
40. निःसंशय, आम्ही तुम्हाला जवळ येणाऱ्या अजाबापासून खबरदार केले 


आहे. ज्या दिवशी मनुष्य पाहील, जे काही त्याच्या हातांनी पुढे 
पाठविले होते व इन्कार करणारा ओरडेल की, अरेरे! हाय माझी 
बदनशीबी! मी माती झालो असतो तर बरे झाले असते! 


79. अन-नाजिआत 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 46 आयती आणि 2 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


जनन 


. ओढून, खेचून आत्मा काढणाऱ्या फरिश्त्यांची शपथ. 
2. आणि सहजपणे काढून घेणाऱ्या फरिश्त्यांची शपथ. 
3. वेगाने तरंगत उडणाऱ्यांची शपथ. 

















79. अन-नाजिआत 700 पारा 30 














. आदेशावर धाव घेत पुढे जाणाऱ्यांची शपथ 

. प्रत्येक हुकूमावर योजनापूर्वक काम करतात. 

. ज्या दिवशी असा भूकंप येईल की, प्रत्येक वस्तू हादरून जाईल. 

. त्याच्या नंतर आणखी झटके येत राहतील. 

. त्या दिवशी हृदय धड धड करतील. 

. डोळे भितीनी (दहशतीने) भयग्रस्त होतील. 

10. ते सांगतात की, काय पूर्वीच्या स्थितीत आमचे परतणे होईल? 

11. काय जेव्हा आम्ही पोकळ हाडांचा चूरा होऊन जाऊ, तरीही? 

12. सांगतात की, मग तर अशा परतण्यात फारच नुकसान आहे. 

13. तो तर बस एक अतिशय भयानक आवाज असेल. 

14. मग लगेच हश्रच्या मैदानात सर्वच्या सर्व जमा होतील. 

15. काय तुम्हाला मूसा (अ.) यांची घटना माहित आहे? 

16. जेव्हा त्यांच्या पालनहार ने 'तूवा' नावाच्या पवित्र दरीत (वादी मध्ये) 
त्यांना पुकारले. 

17. आदेश दिला की, मूसा (अ.) तुम्ही फिरऔनकडे जा, तो फारच 
उपद्रवी (विद्रोही) झाला आहे. 

18. त्याला सांगा की, काय तू हे पसंत करशील की, तुला पवित्र-शुद्ध 
होण्याचे मार्गदर्शन मिळावे? 

19. आणि तुला तुझ्या पालनकर्त्याकडे जाण्याचा मार्ग दाखवू की, त्याच्या 
भयाने तुझे मन पिघळावे. 

20. तेव्हा मूसा (अ.) ने फिरऔनला मोठ्यात मोठी निशाणी दाखविली. 

21. तरीही त्याने खोटे ठरविले व मानले नाही. 

22. मग कूटील उपाय योजण्यासाठी परतला. 

23. नंतर त्याने (लोकांना) एकत्र केले व ऐलान केले. 

24. म्हणाला तुमचा मोठा पालनहार तर मी आहे. 

25. मग अल्लाहने त्याला या जगाच्या व आखिरतच्या बोधकारक 
अजाबमध्ये टाकले. 

26. ज्याला अल्लाहचे भय असेल, त्याच्यासाठी या घटनेत मोठा बोध आहे. 

27. काय तुम्हाला निर्माण करणे जास्त कठीण आहे किंवा आकाशाला, 
ज्यालाही अल्लाहने बनविले? 

28. त्याचे छत खूप उंच केले, मग त्याला दुरस्त केले. 








५७ 0७ "4 09 (७ -> 








1२) 

















नी 


























80. अबस 701 पारा 30 














29. आणि अल्लाहने रात्रीला अंधारमय बनविले व दिवसाला ऊन्हाने 
प्रकाशमय केले. 

30. या नंतर जमीनीला पसरविले. 

31. मग जमीनीतून तिचे पाणी व चारा बाहेर काढले. 

32. आणि पर्वतांना जमीनीवर चांगल्या प्रकारे गाडले. 

33. जीवनाची सामुग्री तुमच्याकरीता व तुमच्या चार पायांच्या जनावरांकरीता. 

34. तेव्हा लक्षात ठेवा, जेव्हा ते महाभयंकर संकट येईल. 

35. त्या दिवशी मनुष्य आपल्या केलेल्या कर्माचे स्मरण करील. 

36. आणि प्रत्येक पाहणाऱ्यासमोर जहन्नम आणली जाईल. 

37. तर ज्याने उपद्रव (विद्रोह) केला असेल. 

38. आणि या जगाच्या जीवनाला प्राधान्य दिले असेल. 

39. तर मग निश्‍चितपणे त्याचे ठिकाण जहन्नम असेल. 

40. आणि जो आपल्या पालनहारासमोर उभा राहण्यास भ्याला व ज्याने 
आपल्या मनाला मनमानी करण्यापासून रोखले. 

41. निःसंशय त्याचे स्थान जन्नतमध्ये राहील. 

42. तुम्हाला विचारतात की, कियामत केव्हा येईल? 

43. तुम्हाला काय करायचे की, ती केव्हा येईल? 

44. तिच्या ज्ञानाची अंतिम हद्द तुमच्या पालनकर्त्याकडे आहे. 

45. तुम्ही (स.) तर भय दाखविणारे आहात त्या माणसाला ज्याला 
कियामतीची धास्ती लागून असावी. 

46. जेव्हा हे लोक कियामतीच्या दिवसाला पाहतील, तेव्हा त्यांना असे 
वाटेले की, या जगात एक संध्याकाळ किंवा एक सकाळ यापेक्षा 
जास्त राहिलो नव्हतो. 

















80. अबस 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 42 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





1. माथ्यावर बल (आठ्या) चढविल्या व दुर्लक्ष केले. 

2. जेव्हा एक आंधळा त्याच्याजवळ आला. 

3. आणि तुम्हाला काय माहित, कदाचित तो सुधरण्यासाठी (स्वच्छ पाक 
होण्यासाठी) आला असेल. 

















81 


.अत-तकवीर 702 पारा 30 














4. 





या उपदेशावर त्याने विचार चिंतन केले असते तर यापासून त्याला 
फायदा झाला असता. 


5. मग जो बेपर्वा वृत्ति दाखवितो. 
6. तुम्ही त्याच्याकडे जास्त लक्ष देता. 
7. जर तो सन्मार्ग स्वीकारीत नसेल तर तुमच्यावर कसलाही दोष किंवा 





आरोप नाही. 


8. आणि जो तुमच्या जवळधावत येतो. 
9. आणि तो अल्लाहचे भय देखील राखतो. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


20. 
2 
22. 
23. 


बाळ 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 








तर तुम्ही त्याच्याशी बेरूखी दाखविता. 

कदापि असे करू नका; निःसंदेह हे तर एक बोध पत्र आहे. 
ज्याची इच्छा होईल त्याने स्वीकारावा. 

आदरपात्र पाना (पत्रिका) मध्ये आहे. 

उच्चकोटीच्या आहेत, पवित्र आहेत. 

मर्तबा राखणारे हात याला लिहितात. 

जे सन्मानीय आणि नेक, सदाचारी आहेत. 

आभार न मानणाऱ्या माणसावर अल्लाहची मार आहे. 
कोणत्या वस्तूद्वारे अल्लाहने त्याला निर्माण केले? 

एक टपकणाऱ्या थेंबापासून मग एका खास अनुमानावर त्याची रचना 
केली. 

मग त्याच्या बाहेर येण्याचा मार्ग सहज सोपा केला. 








. नंतर त्याला मृत्यु दिला व कबरीत पोहचविले. 





मग जेव्हा इच्छिल; त्याला जिवंत करून उठवून उभा करील. 

त्याने अल्लाहचे हुकूम मानला नाही, वास्तविक त्याने असे मुळीच 
करायला नको होते. 

मनुष्याने आपल्या भोजनावर नजर टाकली पाहिजे. 

की आम्ही मूसळधार पावसाचा (पाण्याचा) वर्षाव केला. 

मग आम्ही जमीनीला चिरून फाडून टाकले. 

मग आम्ही जमीनीतून धान्य उगविले. 

द्राक्ष आणि सर्व प्राकरचा भाजीपाला उगविला. 

जैतून व खजूर 

घनदाट बागां. 


























81. अत-तकवीर 703 पारा 30 














31. 
32. 
33. 


34. 
35. 
36. 
37. 


3 
3 
थै 
थै 


-* 0०0 ८८0 ९0 


42. 


९५७ 0 "३ ७० (0 -:> (० [७३ -> 


नक, ळर पक्क यी 
८० ॥४७ -> ९० 


प्रत्येक प्रकारचे मेवे आणि घास चाराही. 

तुमची जीवन सामुग्री व तुमच्या चार पायांच्या जनावरांची सुद्धा. 

तर, जेव्हा कान फाडून टाकणारी व भयंकर गर्जना करणारी 
कियामत येईल. 

त्या दिवशी भाऊ आपल्या भावाला सोडून पळेल. 

आपल्या आई बापाला सोडून पळेल. 

आपली पत्नी व मुलांनाही सोडून पळेल. 

प्रत्येक माणसाला त्या दिवशी आपल्या स्वतःचीच काळजी पडली 
असेल की, दुसऱ्याच्या कामाची त्यांना काहीच पर्वा नसेल. 

















. बहुतेक चेहरे त्या दिवशी तेजस्वी असतील. 

. शुभ समाचार मिळाल्याने आनंदाने हसत असतील. 

. आणि कित्येक चेहऱ्यांवर त्या दिवशी धूळ पडलेली असेल. 
. तोंडावर काळीख पोतलेली असेल. 





हे लोक इन्कारी असतील, दुराचारी असतील. 


81. अत-तकवीर 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 29 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. जेव्हा सूर्याला लपेटून घेतले जाईल. 

. आणि जेव्हा तारे निस्तेज होऊन गळून पडतील. 

. आणि जेव्हा पर्वत चालविले जातील. 

. आणि दहा महिन्याच्या गर्भार उंटण्या मोकळया सोडल्या जातील. 
. आणि जेव्हा हिंसक जंगली जनावरे एकत्र होतील. 

. आणि जेव्हा समुद्रात आग लावली जाईल. 

. आणि जेव्हा शरीर व आत्मा यांना पुन्हा जोडले जाईल. 
. जेव्हा जिवंत गाडलेल्या मुलीला विचारले जाईल. 

. की तिला कोणत्या अपराधा मुळे ठार मारले गेले? 

. आणि जेव्हा कर्म पत्रांचे दफ्‌तर उघडले जातील. 

. आणि जेव्हा आकाशांचा पडदा काढला जाईल. 

. जेव्हा जहन्नमची आग भडकविली जाईल. 

. आणि जन्नत जवळ आणली जाईल. 























82. अल-इनफितार 704 पारा 30 














14. तेव्हा प्रत्येक जीवाला माहित पडेल की, तो सोबत काय घेऊन आला 
आहे. 

15. मी शपथ घेतो मागे हटणाऱ्या तारकांची. 

16. आणि त्या ताऱ्यांची जे चालता चालता अदृश्य होतात. 

17. आणि रात्रीची शपथ जेव्हा ती जाऊ लागते. 

18. आणि सकाळची शपथ जेव्हा ति श्वास घेते. 

19. हे फर्मान एक (प्रतिष्ठित) सम्मानित फरिश्ता घेऊन आला आहे. 

20. जो मोठा शक्तिशाली आहे व ईश सत्ता केंद्राच्या स्वामीजवळ त्याचा 
मोठा दर्जा आहे. 

21. तिथे त्याची आज्ञा मानली जाते, अनामतदार (विश्‍वास पात्र) आहे. 

22. आणि तुमचे हे साथीदार (पैगंबर स.) मुळीच वेडे नाहीत. 

23. निःसंशय, यांनी त्या फरिश्त्याला आकाशाच्या किनाऱ्यावर स्पष्ट 

पाहिले आहे. 

.आणि ते अदृश्य गोष्टी सांगण्याबाबत कंजूष नाहीत. (जे त्यांना 

सांगीतले जाते, ते सांगतात.) 

25. आणि हे धिःक्कारलेल्या सैतानाचे कथन नाही. 

26. मग तुम्हाला झाले तरी काय, तुम्ही कोठे बहकत जात आहात? 

27. ही समस्त विश्‍वांकरीता एक उपदेश आहे. 














>> 


2 


ऱ> 








ठत 








28. तुमच्यापैकी जो सरळ मार्गावर चालू इच्छिल, त्याच्यासाठी परिपूर्ण 
उपदेश आहे. 
29. केवळ तुम्ही इच्छिल्याने काहीच होणार नाही, सर्व विश्‍वांचा पालनहार 
अल्लाहच्या इच्छिल्याने सर्व काही होते. 
82. अल-इनफितार 
ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 19 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 
1. जेव्हा आकाश फाटेल. 
2. जेव्हा तारे झडून पसरतील. 
3. जेव्हा समुद्र उसळून वाहून जातील. 
4. जेव्हा कबरींना उखडून टाकले जाईल. 
5. तेव्हा प्रत्येक जीवाला माहित पडेल की, त्याने काय पाठविले होते व 

















| 
83. अल-मुतफ्फिफीन 705 पारा 30 














मागे काय सोडून आला. 

. हे मानवा! तुला आपल्या कृपावान पालनकर्त्या विषयी कोणी धोक्यात 
टाकले? 

. वास्तविक त्यानेच तुला निर्माण केले, मग तुला व्यवस्थित केले आणि 
तुझ्या शरीराची योग्य बनावट केली. 

8. मग ज्या स्वरूपात इच्छिले तुला घडविले. 

9. तरीही तुम्ही न्यायाच्या दिवसाला खोटे ठरवित आहात. 

10. निःसंदेह, तुमच्यावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी (फरिश्ते) नेमलेले आहेत. 

11. जे मोठे सम्मानित आहेत, तुमच्या कर्माना सतत लिहित असतात. 

12. तुम्ही जे काही करता, तो त्यांना चांगल्या प्रकारे माहित आहे. 

13. निःसंदेह सत्कर्मी व सदाचारी लोक भरपूर कृपा देणग्यांमध्ये असतील. 

14. आणि दृष्ट व दुराचारी लोक आगीच्या ढिगाऱ्यात असतील. 

15. न्यायाच्या दिवशी त्यात दाखल होतील. 

16. आणि ते, त्यातून कोठे गायब होऊ शकणार नाहीत. 

17. आणि तुम्हाला काही माहितही आहे की न्यायाचा दिवस कसा असेल? 

18. तर सांगा की, तुम्हाला मोबदल्याच्या दिवसाविषयी काय माहित आहे? 

19. ज्या दिवशी कोणत्याही मनुष्य दुसऱ्या कोणाचे भले करू शकणार 

नाही आणि त्या दिवशी फक्त एकमेव अल्लाहचाच आदेश चालेल. 


ठत 


ज्ञ 




















83. अल-मुतफ्फिफीन 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 38 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. नाप तोल मध्ये कमी करणाऱ्यांसाठी मोठा नाश आहे. 

2. जे लोकांकडून मोजून घेतांना पूरेपूर माप घेतात. 

3. आणि जेव्हा लोकांना मोजून किंवा वजन करून देतात, तेव्हा घटवून 
त्यांचे नुकसान करतात. 

4. काय त्यांना जाणीव नाही का की, त्यांना जिवंत करून उठविले 
जाईल? 

5. (अर्थातो एका महान दिवशी. 

6. त्या दिवशी समस्त मानव, सर्व विश्वांच्या पालनकर्त्यासमोर उभे 

राहतील. 


जन्मो 




















] 
83. अल-मुतफ्फिफीन 706 पारा 30 














7. 





सावध व्हा, खात्रीने दुराचारी लोकांचे कर्म लेख सिज्जीनमध्ये 
असतील. 


8. आणि तुम्हाला माहित तरी आहे की 'सिज्जीन' काय आहे? 
9. एक लिहून ठेवलेले दफतर आहे. 


10. 
11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
17. 


18. 
19. 
20. 
2 
22. 
23. 
24. 


नळ 


25. 
26. 


27. 
28. 


त्या दिवशी खोटे ठरविणाऱ्यांचा विनाश होईल. 

जे मोबदला व न्यायाच्या दिवसाला खोटे ठरवितात. 

खरे तर, न्यायाच्या दिवसाला तोच खोटे ठरवितो, जो मर्यादापार 
करून पळालेला गुन्हेगार असेल. 

त्याच्यासमोर जेव्हा आमच्या आयतींचे पठण केले जाते, तेव्हा म्हणतो 
की, सर्व पूर्वीच्या लोकांच्या कथा-कहाण्या आहेत. 

मुळीच नाही, खरे पाहता त्यांच्या वाईट कर्मामुळे त्यांच्या हृदयांना 
जंग लागला आहे. 

सावध व्हा की, निश्‍चितच त्या दिवशी त्यांना आपल्या पालनकर्त्याच्या 
दर्शनापासून रोखले जाईल. 

मग निश्‍चितच त्यांना जहन्नममध्ये फेकून देण्यात येईल. 

मग त्यांना सांगितले जाईल की, हाच आहे ज्याला तुम्ही खोटे 
ठरवित होते. 

सावध व्हा की, नेकी (सत्कर्म) करणारे लोक इल्लीयीनमध्ये असतील. 
आणि तुम्हाला काय माहित की, इल्लीयीन काय आहे? 

एक लिहून ठेवलेला रिकॉर्डचा दफतर आहे. 























, ज्याचे अवलोकन अल्लाहचे निकटवर्ति फरिश्ते करीत असतात. 


निःसंदेह, नेकी करणारे मोठ्या कृपा देणग्यांमध्ये असतील. 

आसनांवर बसलेले नयन रम्य दृश्य पहात असतील. 

तुम्ही त्यांच्या चेहऱ्यांवरून अल्लाहच्या कूपा देणगीचा ताजेपणा 
ओळखाल. 

त्यांना अगदी खालीस मद्य पाजले जाईल, जे सील बंद असेल. 

जिचे सील कस्तूरीचे असेल, ज्याला इच्छा करायची असेल, तर त्याने 
जन्नतच्या अशा कृपा देणगीची अभिलाषा करावी. 

आणि त्यात तस्नीमचे मिश्रण असेल. 

उंचा वरून वाहणारा तो झरा असेल ज्यात अल्लाहचे निकटवर्ति बंदे 
पीत असतील. 


























84. अल-इनशिकाक 707 पारा 30 

















29. जे अपराधी होते, ते जगात ईमानधारकांची थट्टा उडवित होते. 

30. आणि जेव्हा त्यांच्या जवळून जात, तेव्हा नजरेने इशारा करीत. 

31. जेव्हा आपल्या घरांदाराकडे परत येत, तेव्हा त्यांची आठवण काढून 

थट्टा करीत. 

, आणि जेव्हा ईमानधारकांवर नजर पडत असे, तेव्हा म्हणत, पहा हेच 

लोक मार्गभ्रष्ट आहेत. 

33. वास्तविक ईमानधारकांवर देखरेख ठेवण्याकरीता त्यांना जगात 
पाठविले गेले नव्हते. 

34. तेव्हा आज मात्र ईमानधारकांना, इन्कारी लोकांवर हसण्याची संधी आली. 

35. आसनांवर विराजमान होऊन, इन्कारी लोकांची वाईट अवस्था पहात 

असतील. 

. कसा मोबदला मिळाला इन्कारी लोकांना त्यांच्या वाईट हरकतींचा! 





3 


1२) 








ला 





3 


ठल 


84. अल-इनशिकाक 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 25 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


जनन 


. जेव्हा आकाश फाटून जाईल. 

2. आपल्या स्वामीचा आदेश ऐकेल आणि त्याच्यावर हक्क आहे की, 
जसा आदेश दिला जाईल, तसेच करावे. 

3. जेव्हा जमीनीला पसरविले जाईल. 

4. जे काही तिच्यात आहे, त्याला बाहेर फेकून रिकामी होईल. 

5. जमीनही आपल्या स्वामीचा आदेश ऐकेल. आणि तिच्यावर हा हक्‍क 
बंधनकारक आहे. 

6. हे मानवा! निःसंदेह, तू आपल्या पालनकर्त्याजवळ पोहचण्यापर्यंत 
मेहेनत करतोस, तुझी त्याच्याशी भेट होणार आहे. 

7. ज्याचा कर्म-लेख, त्याच्या उजव्या हातात दिला जाईल. 

8. तेव्हा त्याचा हिशोब फार लवकर सहजपणे घेतला जाईल. 

9. आणि असा मनुष्य आपल्या घरच्या मंडळीकडे आनंदाने परत जाईल. 

10. परंतु ज्याचा कर्म लेख त्याच्या पाठी मागून दिला जाईल. 

11. तर तो मृत्युला पुकारू लागेल. 

12. आणि भडकत्या आगीत दाखल होईल. 

















चि 


1२) 

















85. अल-बुरूज 708 पारा 30 














13. जगात हा मनुष्य आपल्या कुटूंबात आनंदात राहत होता. 
14. आणि असे समजून जीवन पार पाडले की, जणू त्याला अल्लाहजवळ 


परतून जायचे नाही. 





15. का नाही? त्याचा पालनहार तर त्याला नियमित पहात होता. 

16. मी संध्या-समयीच्या लालिमेची शपथ घेतो. 

17. आणि रात्रीची व तिने जे काही समेटून घेतले. 

18. आणि चंद्राची शपथ जेव्हा तो पूर्ण होईल. 

19. तुम्हाला अवश्य एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत जावे लागणार आहे. 
20. त्यांना झाले तरी काय की, ते ईमान कबूल करीत नाहीत? 


2 


ळळोौड 


. जेव्हां त्यांच्यासमोर कुरआन पठण केले जाते, तेव्हाही सजदा करीत 
नाही. (सजदा नं: 13) 





22. परंतु ते इन्कारी लोक उलट खोटे ठरवितात. 
23. त्यांनी आपल्या हृदयांत भरून ठेवलेले द्वेष कपट अल्लाहला चांगल्या 


प्रकारे माहित आहे. 


24. त्यांना दुःखदायक सजा यातनेचा शुभ समाचार द्या. 
25. परंतु ईमानधारकांना, जे सत्कर्म करतात, त्यांना कधीही न संपणाऱ्यां 


4 00 ८५ -: ९८० ॥ -> 





(वांगल्या) मोबदल्याचा शुभ समाचार ऐकवा. 


85. अल-बुरूज 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 22 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 
. मजबूत बुरूज वाल्या (तट बंद) आकाशाची शपथ. 
. आणि त्या दिवसाची शपथ, ज्या दिवसाचा वायदा अगदी पक्का आहे. 
. आणि साक्षीची व ज्यावर साक्ष (गवाही) दिली जाईल त्याची. 
. खन्दकवाल्यांवर अल्लाहचा प्रकोप झाला. 
. त्यांनी खंदक खोदून त्यात आग भडकविली. 
. जेव्हा ते त्या आगीच्या किनाऱ्यावर बसलेले होते. 
. आणि ईमानधारकांवर जो काही अत्याचार करीत होते, ते त्याला 
पाहत होते. 





8. आणि ईमानधारकांशी त्यांचे शत्रुत्व केवळ या साठी होते की, त्यांनी 


अल्लाहवर ईमान राखले जो जबरदस्त आहे, सर्व प्रकारे प्रशंसेस 























86. अत-तारिक 709 पारा 30 








पात्र आहे. 

9. आकाशांचे व जमीनीचे साम्राज्य व राजसत्ता एकट्या अल्लाहकरीता 
आहे आणि खरे पाहता, अल्लाह प्रत्येक गोष्टीवर स्वतःच साक्षी आहे. 

10. ईमानधारक पुरूष व ईमानधारक स्त्रीयांना सताविल्या नंतर ज्यांनी 
तौबा (क्षमा-याचना) केली नाही, त्यांच्यासाठी जहन्नमचा अजाब आहे 
आणि आगीत जळण्याचा अजाब त्यांना भोगावा लागेल. 

11. निःसंदेह, ज्यांनी ईमान स्वीकारले व सत्कर्म करीत राहिले, 
त्यांच्यासाठी अशा जन्नती आहेत, ज्यांच्या खाली नहरी वाहत 
असतील. ही अतिशय मोठी सफलता आहे. 

12. निःसंदेह, तुझ्या पालनकर्त्याची पकडही अतिशय सक्त (कठोर) आहे. 

13. निःसंदेह, पहिल्या वेळीही त्यानेच निर्माण केले व दुसऱ्यांदाही तोच 
निर्माण करील. 

14. तो मोठा माफ करणारा व अतिशय स्नेह प्रेम राखणारा आहे. 

15. ईश सत्ता केंद्राचा स्वामी, अत्याधिक महानता व वैभव राखणारा. 

16. ज्या कामाचा इरादा करील ते करून टाकणारा. 

17. काय तुमच्याजवळ त्या मोठ मोठया लश्करांचा अहवाल पोहोचला? 

18. फिरऔन व समूदची लश्करे. 

19. परंतु हे इन्कारी लोक खोटे ठरविण्यास लागले आहेत. 

20. आणि अल्लाहने सगळी कडून त्यांच्यावर अजाबचा घेरा टाकला आहे. 

21. खरे तर हा कुरआन असा (ग्रंथौ आहे जो अतिशय महान व शान 
वैभव राखणारा आहे. 

22. जसा लौहे महफूज (सुरक्षित शिले) मध्ये होता. 














86. अत-तारिक 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 17 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. शपथ आकाशाची व रात्री प्रकट होणाऱ्याची. 

2. तुम्हाला काय माहित की, रात्री प्रकट होणारा काय आहे? 

3. तो एक तेजस्वी तारा आहे. 

4. असा कोणताही जीव नाही की, त्यावर रक्षक नेमलेला नसेल. 

5. तेव्हा मनुष्याने पाहून घ्यावे की, त्याला कोणत्या वस्तूपासून निर्माण 




















87. अल-अअला 710 पारा 30 














केले गेले आहे? 

. उसळणाऱ्या पाण्यापासून तो निर्माण केला गेला आहे. 

. जे पाठ व छाती यांच्या मधून निघते. 

. निःसंदेह, अल्लाह त्याला पुन्हा निर्माण करण्यास सामर्थ्य राखतो. 

. ज्या दिवशी मनातले गुप्त भेद उघड केले जातील. 

10. तेव्हा आपला बचाव करण्याची त्याच्याजवळ ना काही शक्ति असेल, 
ना कोणी मदत करणारा त्याला मिळू शकेल. 

11. शपथ आहे पाऊस वर्षविणाऱ्या आकाशाची . 

12. आणि जमीनीची, जी फाटून जाते. (वनस्पती उगविताना) 

13. निःसंदेह आमचे हे कथन (वचन) फैसला करणारे आहे. 

14. हे थट्टा-मस्करी नव्हे. 

15. हे लोक गुप्त रीतीने डाव पेच करीत आहेत. 

16. मी देखील आपली योजना जारी केली आहे. 

17. तेव्हा आता थोडीशी सवलत इन्कारी लोकांना देऊन टाका. 





९५७0 0७ "३५ 0०0) 


1२) 





ऱ> 





ऱ्ज 


87. अल-अअला 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 19 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. पवित्रता वर्णन करा आपल्या महिमावान पालनकर्त्याचे नावची. 

. ज्याने निर्माण केले आणि शरीराला प्रमाण बद्ध बनविले. 

. ज्याने पूर्वनियोजन केले व मार्गदर्शन केले. 

. ज्याने चारा उगविला. 

. मग त्याला सुकलेला काळा चूरा बनवून टाकले. 

. हे पैगंबर (स.) आम्ही तुम्हाला शिकवू. मग तुम्ही विसरू शकत नाही. 

. परंतु अल्लाह जे इच्छितो ते निश्‍चितच होते. निःसंदेह तो उघड व 
लपलेल्या गोष्टीस जाणतो. 

8. आणि आम्ही तुम्हाला सोप्या मार्गावर चालणे सहज सोपे करू. 

9. तुम्ही उपदेश करीत रहा, कारण उपदेश प्रत्येक स्थितीत लाभ देईल. 

10. जो अल्लाहचे भय राखत असेल, तो उपदेश स्वीकारील. 

11. या उपदेश-पत्रापासून तोच अलग राहील जो मोठा दुर्दैवी असेल. 

12. असा मनुष्य मोठ्या भयंकर आगीत दाखल होईल. 





4 00 ८0५  -: ९८० ॥७ -> 








1२) 

















88. अल-गाशियाह 711 पारा 30 

















13. मग त्या आगीत तो ना मरेल ना जगेल. 

14. निःसंदेह तो सफल झाला, ज्याने स्वतःला सावरले. 

15. आणि आपल्या पालनकर्त्याचे नामःस्मरण करीत राहिला व नमाज 
पढत राहिला. 

16. परंतु तुम्ही लोक या जगाच्या जीवनाला जास्त महत्व देतात. 

17. वास्तविक अधिक चांगली व बाकी राहणारी आखिरत (मरणोत्तर 

जीवन) आहे. 

. ही वाणी (ग्रंथ) निःशंक (शंका नसलेला) आहे ज्याचे वर्णन पूर्वीच्या 

आस्मानी ग्रंथांमध्ये आहे. 

. इब्राहीम (अ.) आणि मूसा (अ.) यांच्या ग्रंथातही. 





1 


९0 


1 


९्ठ 


88. अल-गाशियाह 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 26 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. काय तुमच्याजवळ झाकून टाकणारी (कियामत) ची खबर पोहोचली? 
ज्या दिवशी बहुतेक चेहरे भय ग्रस्त असतील. 

कष्ट सहन करून थकलेले. 

भडकत्या आगीत दाखल होतील. 

उकळत्या गरम पाण्याच्या झऱ्या मधून त्यांना पाजले जाईल. 
आहारासाठी काटेरी झाडाशिवाय त्यांना अन्य काहीच नसेल. 

याद्वारे शरीराला काहीच शक्ति प्राप्त होणारा नाही आणि भूकही 
कधीही मिटणार नाही. 

अल्लाहची कृपा देणगी प्राप्त करून बहुतेक चेहरे तेजस्वी असतील. 
आपल्या परिश्रमाने राजी झालेले असतील. 

10. उच्च दर्जाच्या बागेत असतील. 

11. व्यर्थ बकवास (बडबड) त्यांना कधीही ऐकायला मिळणार नाही. 

12. तिथे झरे वाहत असतील. 

13. उंच बिछायतीची आसने असतील. 

14. प्याले (सुरई व चषक) व्यवस्थित समोर ठेवलेले असतील. 

15. आणि लोड-गाद्या कतारीने (पंक्ति बद्ध) बिछविलेले. 

16. आणि उत्कृष्ट गालीचांवर लोड तक्के लावलेले. 


१४५ ळ टा. > ९७9 ]७ :> 





७ % 





























89. अल-फज्र 712 पारा 30 














17. काय उंटाना पाहत नाही की, कशा प्रकारे त्यांना निर्माण केले गेले? 

18. आणि आकाशाकडे ध्यान देऊन पाहिले असते की, त्याला कशा 
प्रकारे उंच केले गेले? 

19. तसेच पर्वतांवर त्यांनी नजर टाकली असती की, कसे उभे केले गेले 
आहेत? 

20. आणि जमीनीबद्दल विचार केला असता की, कशा प्रकारे बिछविली 
गेली आहे? 

21. तुम्ही उपदेशाची गोष्ट ऐकवा. तुम्ही तर उपदेश करणारे आहात. 

22. तुम्हाला यांच्यावर निरिक्षक बनवून पाठविले गेले नाही. 

23. परंतु ज्याने तोंड फिरविले व इन्कार केला. (तर त्याची खैर नाही.) 

24. मग तर अल्लाह, त्याला फार मोठ्या यातनेत टाकील. 

25. निःसंदेह, त्यांना तर आमच्याकडे परतून यायचेच आहे. 

26. मग त्यांचा हिशोब घेण्याची जबाबदारी आमची आहे. 

















89. अल-फज 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 30 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. पहाटेची शपथ आहे. 

. आणि दहा रात्रींची. 

. सम आणि विषम संख्येची शपथ. 

. आणि रात्रीची शपथ जेव्हा सहजपणे निघून जाईल. 

. काय समजंस लोकांकरीता यात शपथ आहे? 

. काय तुम्ही नाही पाहिले की, तुमच्या पालनकर्त्याने आदवाल्यांशी 
कोणता मामला केला होता? 

. मोठे मोठे खांबवाल्यां इरमशी. 

8. कोणत्याही शहरांमध्ये त्यांच्या सारखे लोक निर्माण केले गेले नाहीत. 
9. आणि समूदशी, जे पर्वत कोरून घरे बनविण्यात निपुण (माहिर) होते. 

10. आणि मिखावाल्या फिरऔनशी. 

11. ज्यांनी धरतीवर उत्पात माजविला होता. 

12. हे लोक फार उपद्रव करीत होते. 

13. तेव्हा तुमच्या पालनकर्त्याने या सर्वावर अजाबचा कोरडा बरसविला. 





0 ८७ -:> ९८ ॥७ -> 


वि] 

















90. अल-बलद 713 पारा 30 

















14. निःसंदेह तुमचा पालनकर्ता घातमध्ये (दबा धरून) आहे. 

15. मानवाची अवस्था अशी आहे की, जेव्हा सम्मान व कृपा देणगी देऊन 
त्याचा पालनहार त्याची कसोटी घेतो, तेव्हा आनंदित होऊन म्हणतो 
की, माझ्या पालनकर्त्याने मला सम्मान प्रदान केला. 

16. आणि जेव्हा त्याची रोजी (आजिविका) तंग करून त्याची परीक्षा घेतो, 
तेव्हा मनुष्य म्हणतो की, माझ्या पालनकर्त्याने मला अपमानित केले. 

17. असे मुळीच नाही. उलट तुम्ही लोक अनाथाचा मान राखत नाही. 

18. आणि गरीबाला जेवण देण्याची ताकीद करीत नाहीत. 

19. आणि वारसाचे धन समेटून खाऊ इच्छितात. 

20. आणि धन-संपत्तीशी फार प्रेम राखता. 

21. जेव्हा जमीनीला तोड फोड करून तिचा चुराडा केला जाईल. 

22. आणि तुमचा पालनकर्ता (स्वतः) प्रकट होईल, फरिश्ते कतारी बांधून 
उभे राहतील. 

23. आणि त्या दिवशी जहन्नम समोर आणली जाईल, तेव्हा मानवाला 
समज येईल, परंतु आता एखाद्याला समज आल्याने काय फायदा? 
24. त्या वेळी मनुष्य इच्छा करील की, आखिरतच्या जीवनाकरीता सत्कर्म 

करून मी पुढे पाठविले असते तर बरे झाले असते! 

25. त्या दिवशी अल्लाहच्या अजाब सारखा अजाब कोणीही दिला नसेल. 

26. आणि ज्या प्रकारे अल्लाह गुन्हेगाराला जखडून टाकेल तसे कोणी 
बांधले नसेल. 

27. हे समाधान प्राप्त केलेल्या जीवा! 

28. परत चल आपल्या पालनकर्त्याकडे. तू त्याच्याशी राजी आहे, तो ही 
तुझ्याशी संतुष्ट आहे. 

29. तेव्हा माझ्या नेक व सदाचारी दासांमध्ये सामील हो. 

30. आणि माझ्या जन्नतमध्ये दाखल हो. 














जाळ 








90. अल-बलद 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 20 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. शपथ घेतो या शहराची (मक्काची). 
2. तुमच्यावर या शहरात लावण्यात आलेली बंधने काढण्यात येतील. 




















91. अश-शम्स 4 पारा 30 














3. शपथ आहे पिता आणि संततीची. 

4. निःसंदेह मानवाला निर्माण करून आम्ही त्याला मेहनत व यातनेत 
टाकले आहे. 

5. काय मानवाने असे समजून घेतले आहे की, कोणाचा त्याच्यावर काबू 
(नियंत्रण) नाही? 

6. गर्वाने म्हणतो की, मी प्रचंड धन-संपत्ती उधळून टाकली. 

7. त्याने काय समजून घेतले आहे की, कोणी त्याला पहात नाही? 

8. काय आम्ही त्याच्यासाठी दोन डोळे बनविले नाहीत? 

9. आणि एक जीभ व दोन ओठ त्याला प्रदान केले. 

10. आणि आम्ही त्याला दोन्ही मार्गांची (चसंगले व वाईट) समझ दिली. 

11. तरीही तो घाटी मार्ग सुरक्षितपणे पार करू शकला नाही. 

12. तुम्हाला काय माहित की, तो घाटी मार्ग काय आहे? 

13. संकटात अडकलेल्याची मान सोडविणे. 

14. किंवा दिवसभरच्या भूकेने व्याकुळ अशा माणसाला पोटभर जेवण 
खाऊ घालणे. 

15. अथवा नाते संबंध असलेल्या एखाद्या अनाथाला. 

16. किवा अशा एखाद्या असहाय गरीबाला जो मातीत पडलेला असेल. 

17. मग हे जेवण खायला देणारा ईमानधारकांपैकी असेल आणि संयम 
राखण्याची ताकीद (वसियत) करीत असेल व दया-सहानुभूतिचा 
उपदेश करील तर तो सफल आहे. 

18. हेच लोक आहेत उजव्या बाजूवाले (सरळ मार्गाचे व नेक सदाचारी) 

19. आणि जे आमच्या आयतींचा इन्कार करतात, ते डाव्या बाजूवाले 
आहेत. 

20. त्यांना आगीत कोंडले जाईल. 

















91. अश-शम्स 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 15 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 
1. सूर्याची व त्याच्या चढत्या उन्हाची शपथ. 
2. आणि चंद्राची जेव्हा त्याच्या मागून येईल. 
3. आणि दिवसाची जेव्हा त्याला उज्वल करील. 

















92. अल-लैल 715 पारा 30 














७ 5३ ७ ७ 


9 


11. 


13. 


७ ७ 3 ळ ७ 5> 0 ]७ -) 


र 
९ 


आणि रात्रीची जेव्हा त्याच्यावर पसरेल. 


. शपथ आहे आकाशाची व त्याची, ज्याने त्याला व्यवस्थित बनविले. 
. आणि शपथ आहे जमीनीची व ज्याने तिला बिछविले. 


आणि प्राण (आत्मा) ची शपथ व त्याची ज्याने त्याला योग्य बनविले. 
मग त्याने त्याला दुराचार व पापमुक्त आचरणातील फरकाचे ज्ञान 
दिले. 

निःसंदेह, तो सफल झाला, ज्याने अंतःकरणाची शुद्धी केली, 





.आणि ज्याने आपल्या अंतःकरणाच्या स्वछ शुद्ध इशाऱयाला दाबून 


टाकले, तो असफल झाला. 
सत्याला खोटे ठरविण्यात समूदने फार उपद्रव केला. 





. जेव्हा त्यांच्यातील एक मोठा अभागी उठून उभा राहिला. 


तेव्हा अल्लाहच्या पैगंबराने त्यांना सांगितले, खबरदार! ही अल्लाहची 
उंटनी आहे आणि आता तिच्या पाणी पिण्याची पाळी आहे. 


. पैगंबराचे कथन त्यांनी खोटे ठरविले आणि उंटणीचे पाय कापून 


टाकले. मग तर त्यांच्या रब (पालनकर्त्या) ने त्यांच्या अपराधांमुळे 
त्यांच्यावर अजाब कोसळविला आणि त्यांना जमीन दोस्त केले. 





. आणि त्याला त्यांच्या परिणामाची कसलीही भिती नाही. 


92. अल-लैल 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 21 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. रात्रीची शपथ, जेव्हा ती पसरते. 
. आणि दिवसाची शपथ जेव्हा तो प्रकाशमान होतो. 
. आणि ज्याने नर व मादा निर्माण केले. 





निःसंदेह, तुम्हा सर्वांचा प्रयत्न वेग वेगळयाप्रकारचा आहे. 





. मग ज्याने अल्लाहच्या खातीर दिले व दुराचारापासून दूर राहिला. 
. भलाईच्या गोष्टीला खरे मानले. 

. मग तर आम्ही त्याला सवलत व सहजता प्रदान करू. 

. ज्याने कंजूसपणा व बेपर्वाई केली. 

. आणि भल्या गोष्टींना खोटे ठरवित राहिला. 

. मग तर आम्ही त्याला तंगी-अडचणीत ढकलून देऊ. 


























93. अज-जुहा 716 पारा 30 

















11. जेव्हा तो विनाशाच्या खाईत जाऊन पडेल, तेव्हा त्याचे धन त्याला 
काहीच उपयोगी पडणार नाही. 

12. सन्मार्ग दाखविण्याची जबाबदारी आमची आहे. 

13. आणि आखिरतही आमची व ही दुनिया देखील आमची आहे. 

14. मी तुम्हाला धगधगत्या आगीपासून सचेत केले आहे. 

15. मोठा बेनशीब असेल तो, जो त्या आगीत जाऊन पडेल. 

16. ज्याने खऱ्यां गोष्टीला खोटे ठरविले व सत्याकडून तोंड फिरविले. 

17. जो अल्लाहचे अधिक भय राखणारा असेल, तो त्या आगीपासून 
वाचविला जाईल. 

18. तो आपले धन अल्लाहच्या मार्गात खर्च करतो, यासाठी की, 
अपराधांपासून मुक्त व्हावे. 

19. त्याच्यावर कोणाचा काही उपकार नव्हता, ज्याची परत फेड 
करण्याकरीता तो धन देत असावा. 

20. परंतु आपल्या अति उच्च व सर्वश्रेष्ठ पालनकर्त्याची प्रसन्नता प्राप्त 
करण्यासाठीच देत राहिला. 


1२) 

















21. आणि असा मनुष्य मोबदला प्राप्त करून फार लवकर राजी व 
आनंदित होईल. 
93. अज-जुहा 
ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 11 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 
1. दिवसाच्या प्रकाशाची शपथ आहे. 
2. आणि रात्रीची जेव्हा ती पसरते. 
3. तुमच्या पालनकर्त्याने तुम्हाला (एकटे) सोडले नाही व तो तुमच्याशी 
नाराजही झाला नाही. 
4. आणि आखिरत तर तुमच्यासाठी या जगापेक्षा अधिक चांगली आहे. 
5. तुमचा पालनहार तुम्हाला इतके प्रदान करील की, तुम्ही राजी 
(प्रसन्न) व्हाल. 
6. काय त्याने तुम्हाला अनाथ जाणले नव्हते, मग आश्रय दिला. 
7. आणि आम्हाला असे दिसून आले की, तुम्ही आमच्या मार्गाच्या शोधात 





होते, तेव्हा आम्ही तुम्हाला आपला मार्ग दाखविला. 

















94. अल-इनशिराह, 95. अत-तीन 717 पारा 30 














8. 


1 
11. 


नि 


ग्लो 


७ :3 ळ ७ ;> 0 !७ 


लळा 5 0 |७ -> 





आणि आम्ही तुम्हाला निर्धन असल्याचे पाहिले, मग धनवान (श्रीमंत) 
केले. 


. तेव्हा जो अनाथ आहे, त्याच्यावर सक्ती करू नका. 
. आणि मागणाऱ्याला झिडकारू नका. 


आणि जी काही तुमच्या पालनकर्त्याची कृपा देणगी आहे, तिचे वर्णन 
करा. 


94. अल-इनशिराह 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 8 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. हे पैगंबर (स.) काय आम्ही तुमच्यासाठी तुमची छाती (मन) खुली 


केली नाही? 


. आणि काय तुमच्या वरून ते ओझे उतरविले नाही? 
. ज्याने तुमची पाठ झुकविली होती. 
. आम्ही तुमचा उल्लेख (चर्चा) बुलंद केला. 





निःसंदेह, प्रत्येक अडचणीसह सहजता आहे. 
निश्‍चितच प्रत्येक अडचणीसह सहजताही आहे. 


. म्हणून आपल्या जबाबदारीतून सवड मिळाल्यावर उपासनेत व्यस्त व्हा. 
. आणि आपल्या पालनकर्त्याकडे मन लावा. 


9. अत-तीन 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 8 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. अंजीर व जेतूनची शपथ आहे. 

. आणि तूरे सीनीन (पर्वता) ची. 

. आणि या शांतीपूर्ण शहराची शपथ. 

. निःसंदेह, आम्ही मानवाला अतिशय सुंदर साच्यात घडविले. 





मग आम्ही त्याला खालच्या स्तरावर पोहचवून निकृष्ट अवस्थेत 
टाकले. 





. परंतु ज्यांनी ईमान स्वीकारले व सत्कर्म केले तर त्यांच्याकरीता असा 


(उत्तम) मोबदला आहे, जो कधीही संपणार नाही. 

















96. अल-अलक 718 पारा 30 














7. मग (हे मानव) या वर्णना नंतरही आणखी कोण्ती गोष्ट तुला 
न्यायाच्या दिवसाला खोटे ठरवायला लावणार आहे? 
8. काय, अल्लाह सर्व शासकांपेक्षा मोठा शासक नाही? 





96. अल-अलक 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 19 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. आपल्या पालनकर्त्याचे नाव घेऊन पठण करा, ज्याने निर्माण केले. 

. मानवाला गोठलेल्या रक्‍तापासून निर्माण केले. 

. वाचा आणि तुमचा पालनकर्ता मोठा उदार आहे. 

. ज्याने कलम (लेखणी) द्वारे ज्ञान शिकविले. 

. मानवाला ते ज्ञान शिकविले, जे तो जाणत नव्हता. 

. कदापि नाही, मनुष्य विद्रोह करू लागतो. 

. यासाठी की, त्याने स्वतःला गनी (बेगरज) समजून घेतले आहे. 

. निःसंदेह तुमच्या पालनकर्त्याकडे सर्वांना परत जायचे आहे. 

काय, तुम्ही त्याला पाहिले, जो मनाई करतो. 

. माझ्या दासाला (उपासकाला) जेव्हा तो नमाज पढतो. 

. जरा पहा की, सन्मार्ग प्रात करून कोणी नमाज पढेल. 

. आणि अल्लाहचे भय राखण्याची ताकीद करेल. 

13. तुमचा काय विचार आहे जर एखाद्याने सत्याला खोटे ठरविले आणि 
तोंड फिरविले. 

14. तर काय त्याला ज्ञान नाही की अल्लाह नियमित (नेहमी) पाहत आहे. 

15. हा आमच्या पकडीतून मुळीच वाचू शकत नाही. जर तो आपल्या 
हरकतींना (वाईट कृत्यांना) सोडणार नाही, तर आम्ही त्याचे (कपाळ) 
मस्तक धरून त्याला खेचू. 

16. अशा खोट्या व गुन्हेगार माथ्याची हीच सजा आहे. 

17. तेव्हा, त्यानेही मुकाबल्याकरीता आपल्या बैठकीच्या लोकांना बोलवावे. 

18. आम्ही ही जहन्नमच्या अधिकाऱ्यांना (रक्षकांना) बोलावितो. 

19. तुम्ही (स.) याचे म्हणणे मुळीच मान्य करू नका. सजदा करीत रहा 

आणि आमची निकटता प्राप्त करीत रहा. (सजदा नं: 14) 














७ ७ :-5 ७ ७ 5 0७ ]७ -> 


सने. ८. (योक. . 
॥) -> ० 














९ 

















97. अल-कद्र, 98. अल-बय्यिनाह 719 पारा 30 














97. अल-कद्र 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 5 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. निःसंदेह, आम्ही या कुआनाला कद्रच्या रात्रीत अवतरीत केले आहे. 

. आणि तुम्हाला माहित आहे की, कद्रची रात्र काय आहे? 

. कद्रची रात्र हजार महिन्यां पेक्षाही अधिक उत्तम रात्र आहे. 

. या रात्रीत फरिश्ते व रूहुल अमीन (जिब्राईल अ.) आपल्या 
पालनकर्त्यातर्फे प्रत्येक कामाचा आदेश घेऊन अवतरीत होतात. 

5. या रात्रीत पहाटेचा (प्रातःकाळा) उदय होईपर्यंत शांती सलामती आहे. 








न-> ९८० ॥७ -> 





98. अल-बय्यिनाह 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 8 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

. ग्रंथधारकांपैकी इन्कार करणारे व बहुदेववादी लोक आपल्या हरकती 

सोडणार नव्हते, येथपर्यंत की, त्यांच्याजवळ स्पष्ट प्रमाण यावे. 

2. म्हणजे अशा योग्यतेचा (ज्ञान वैभवाचा) एक पैगंबर अल्लाहतफे यावा, 

जो पवित्र आसमानी ग्रंथ त्यांना (वाचून) पठण करून ऐकविल. 

ज्या ग्रंथात सरळ व स्पष्ट आदेश लिहलेले असावेत. 

आणि ग्रंथधारक असूनही ज्यांनी मतभेद केला, स्पष्ट प्रमाण आल्या 

नंतरही आपसात फूट पाडली. 

5. वास्तविक त्यांना फक्त हाच आदेश दिला गेला होता की, एक 
अल्लाहचीच उपसना करा आणि आपला दीन धर्म त्याच्याचकरीता 
खालीस (शुद्ध) ठेवा आणि नमाज कायम करा व जकात देत रहा. 
व्यवस्था पूर्ण खरा दीन-धर्म हाच आहे. 

6. निःसंदेह, ग्रंथधारक असूनही जे लोक इन्कार करण्याच्या स्थितीतच 
मेले आणि बहुदेववादी, ते सर्वच्या सर्व जहन्नमच्या आगीत असतील, 
त्यात नेहमीकरीता राहतील, हेच लोक सर्वात वाईट अशी निर्मिती 
आहेत. 

7. निःसंदेह, ज्या लोकांनी ईमान स्वीकारले व सत्कर्म केले, असे लोक 
अल्लाहच्या निर्मितीत सर्वात अधिक चांगले आहेत. 


न्न 





फरक (९9 




















99. अज-जिलजाल, 100. अल-आदियात 720 पारा 30 














8. 


मळ 


(ण -> ९८० ४२) 








यांचा मोबदला यांच्या पालनकर्त्याच्या ठिकाणी सदा सर्वदा 
राहण्याच्या जन्नती आहे; ज्यांच्या खाली नहरी वाहत असतील, ते या 
जन्नतीमध्ये नेहमीकरीता राहतील. अल्लाह यांच्याशी राजी झाला व 
हे अल्लाहशी राजी झाले. हे त्या प्रत्येक मनुष्यकरीता आहे, जो 
आपल्या रबचे भय राखतो. 














99. अज-जिलजाल 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 8 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. जेव्हा जमीन (पृथ्वी) मोठ्या जबरदस्त (शक्तिशाली) भूकंपाने हादरून 


जाईल. 


. आणि धरती आपल्यात असलेले सर्व ओझे बाहेर काढून फेकील. 

. आणि मनुष्य म्हणेल की, हिला झाले तरी काय? 

. त्या दिवशी ती आपला अहवाल सादर करील. 

. यासाठी की, तुमचा पालनकर्ता जमीनीला वर्णन करण्याचा आदेश 


देईल. 





. त्या दिवशी लोक वेग वेगळया टोळयांमध्ये पसरलेले असतील, 


यासाठी की, आप आपल्या कर्मांचा परिणाम स्वतः पाहून घ्यावा. 


7. मग ज्याने तिळमात्र सत्कर्म केले असेल, ते तो पाहील. 
8. आणि ज्याने तिळमात्र वाईट कर्म केले असेल तेही तो पाहील. 


0 0 -:> ९८० ॥७ -> 


100. अल-आदियात 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 11 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. त्या घोडयांची शपथ, जे धापा टाकत धावतात. 

. मग दगडावर टाप मारून चिंगारी उडवितात. 

. मग सकाळच्या वेळी हल्ला चढवितात. 

. मग त्या प्रसंगी धूळ उडवितात. 

. मग त्याच वेळी शत्रूंच्या सैन्यात घुसतात. 

. निःसंदेह, मनुष्य आपल्या पालनकर्त्याशी मोठा कृतघ्न (आभार न 











मानणारा) आहे. 

















101. अल-कारिअह, 102. अत-तकासुर 721 पारा 30 














7. आणि खात्रीने मनुष्य या हकीकतीवर स्वतः गवाह आहे. 
8. निश्‍चितच तो धन दौलतीच्या प्रेमात (मोहात) फार सक्‍त आहे. 
9. काय तो जाणत नाही की, एक दिवस कबरी मधल्या मृतांना बाहेर 


1 


ल 


11. 


न्न 





काढले जाईल. 


. आणि जे हृदयांमध्ये (मनांमध्ये) आहे, ते सर्व जाहीर केले जाईल. 


निःसंदेह, त्यांचा पालनहार त्या दिवशी त्यांची चांगल्या प्रकारे खबर 
राखणारा आहे. 


101. अल-कारिअह 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 11 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. सर्वाना खडखडविणारी घटना. 


2. ती खडखडविणारी घटना काय असेल? 


(> 


न> ९८० ॥७ -> 


. आणि तुम्हाला काय माहित की, ती खडखडविणारी घटना काय 


असेल? 


. ज्या दिवशी माणसे विखुरलेल्या किटक पतंगां प्रमाणे असतील. 
. आणि पर्वत पिंजलेल्या रंगीत (लोकर) ऊन प्रमाणे होतील. 

. तेव्हा ज्याचे पारडे (सत्कर्मे वजनात) भारी असतील. 

. तो मनपसंत ऐष आरामात राजी व खुश असेल. 

. आणि ज्याचे पारडे (सत्कर्मे वजनातो हलके असेल 

. तर त्याचे ठिकाण 'हावियह' असेल. 

. आणि तुम्हाला काय माहित की, हावियह काय आहे? 

.तो भडकत्या धडकत्या आग आहे. 











102. अत-तकासुर 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 8 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





. तुम्हाला संपत्तीच्या मोहाने गफलतीत टाकले. 

. येथपर्यंत की, तुम्ही आपल्या कबरीमध्ये दफन झाले व पाहून घेतले. 
. कदापि नाही, फार लवकर तुम्हाला माहित पडणार आहे. 

. पुन्हा (एकून घ्या) कदापि नाही, लवकरच तुम्ही जाणून घ्याल. 

















103. अल-अस्र, 104.अल-हुमाजह 722 पारा 30 














5. कदापि नाही, जर तुम्हाला याचे ज्ञान असते आणि ज्ञानावर विश्‍वास 
असता (तर तुम्ही असे आचरण केले नसते.) 

6. खरोखर, तुम्ही जहन्नमला जरूर पहाल. 

7. मग तुम्ही आपल्या डोळयांनी इतके स्पष्ट पहाल की, तुमची अगदी 
खात्री होईल. 

8. मग त्या दिवशी कृपा-देणग्यांविषयी तुम्हाला निश्‍चित विचारले जाईल. 





103. अल-अस्न 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 3 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. काळाची शपथ. 

2. निःसंदेह, मनुष्य तोट्यात आहे. 

3. परंतु ज्या लोकांनी ईमान राखले व सत्कर्म केले आणि सत्यावर 
कायम राहण्याची व धीर-संयम राखण्याची आपसात ताकीद करीत 
राहिले. (ते नुकसानापासून वाचविले गेले.) 


न्न 





104. अल-हुमाजह 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 9 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 
आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. प्रत्येक टोमणे मारणाऱ्यां, व (पाठीमागे) निंदा करणाऱ्या मनुष्याकरीता 
मोठा विनाश आहे. 

2. जो धन एकत्र करतो व ते वारंवार मोजून ठेवतो. 

3. असे समजतो की, निश्‍चितच त्याचे धन त्याला अमर करील. 

. कदापि नाही, तो अवश्य 'हुतमा' मध्ये फेकला जाईल, जी त्याचा 
चुराडा करून टाकील. 

. तुम्हाला काय माहित की 'हुतमा' काय आहे? 

. ती अल्लाहने भडकाविलेली आग आहे. 

. जी हृदयांचा समाचार घेईल. 

. निःसंदेह, ती त्यांच्यावर चोहीकडून बंद केली जाईल. 

. उंच उंच खांबांमध्ये. 





ऱ> 





९५७ 0 "4 0७0 ९७ 














105.अल-फील, 106.कुरैश 723 पारा 30 














105. अल-फील 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 5 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. काय तुम्ही नाही पाहिले की, तुमच्या पालनकर्त्याने हत्तीवाल्यांशी 
कसा व्यवहार केला? 

. काय अल्लाह ने त्यांचा डाव असफल नाही केला? 

3. आणि अल्लाहने त्यांच्यावर पक्ष्यांचे झुंडच्या झुंड पाठविले. 

4. पक्ष्यांनी त्यांच्यावर अशा दगडांचा वर्षाव केला जे भाजलेल्या मातीचे 
बनले होते. 

. मग त्यांना खाऊन टाकलेल्या भूशा प्रमाणे केले. 





यी 


०) 


९ 


106. कुरेश 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 4 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 

1. ज्याअर्थी कुरेश सरावले. 

2. सर्दी व गर्मीच्या प्रवासांना सरावले. 

3. त्यांच्यावर बंधनकारक आहे की, त्यांनी या काबा गृहाच्या स्वामीची 
उपासना करावी. 

4. ज्याने त्यांना भुकेच्या अवस्थेत खायला दिले आणि त्यांना भितीपासून 
वाचवून शांती प्रदान केली. 

















107.अल-माऊन, 108.अल-कौसर 724 पारा 30 














107. अल-माऊन 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 7 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





1. काय, तुम्ही त्याला नाही पाहिले, जो न्यायाच्या दिवसाला खोटे 
ठरवितो. 

2. तर हाच तो, जो अनाथाला धक्के मारतो. 

आणि गरीबाला जेवण खायला देत नाही व दुसऱ्यालाही याचे 

प्रोत्साहन करीत नाही. 

मग त्या नमाजी लोकांकरीताही विनाश आहे. 

जे आपल्या नमाजांपासून गाफिल आहेत. 

जे देखावा करतात. 

आणि वापरण्याची एखादी वस्तू कोणी त्यांच्याकडून थोडया वेळे 

पुरती मागेल, तरीही ते देत नाहीत. 





९० 








"४७ छा फे 


108. अल-कौसर 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 3 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





1. निःसंदेह, आम्ही तुम्हाला कौसर (स्वर्गातील एक नहर) प्रदान केली. 





2. निःसंदेह, आपल्या पालनकर्त्याकरीता नमाज पढा व कुर्बानी करा. 
3. खात्रीने तुमचा शत्रूच संततीहीन आहे. 

















109.अल-काफिरून, 110.अन-नस्र 725 पारा 30 














109. अल-काफिरून 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 6 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. स्पष्टपणे सांगा, हे इन्कार करणाऱ्या लोकांनो! 

ज्यांची तुम्ही आराधना करता, मी त्यांची उपासना कधीही करणार 

नाही. 

आणि मी ज्याची उपासना करतो, तुम्ही त्याची भक्ति करणारे नाहीत. 

आणि ऐका की, मी कधीही त्यांची उपासना करणार नाही, ज्यांची 

तुम्ही पूजा करता. 

5. आणि मी ज्याची उपासना करतो, तुम्ही त्याची उपासना करणार 
नाही. 

6. तेव्हा आता तुमच्यासाठी तुमच्या धर्म, माझ्यासाठी माझा दीन धर्म. 


॥२) > 





प :९० 


110. अन-नस्र 


ही सूरह मदीना येथे अवतरली, यात 3 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


1. जेव्हा अल्लाहची मदत आली आणि सफलता मिळाली. 

2. आणि तुम्ही स्वतः आपल्या डोळयांनी पाहिले की, लोक समूहा 
समूहांनी अल्लाहच्या दीन (धर्मा) मध्ये दाखल होत आहेत. 

3. तेव्हा आपल्या पालनकर्त्याच्या स्तुति प्रशंसेसह पवित्रता वर्णन करा 
आणि त्याच्याजवळ माफीची प्रार्थना करीत रहा. निःसंदेह, तो मोठा 
क्षमा याचना कबूल करणारा आहे. 




















111.अल-लहब, 112.अल-इखलास, 726 पारा 30 





111. अल-लहब 





ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 5 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





ज्यो 


. अबू लहबचे दोन्ही हात तुटले आणि तो बरबाद झाला. 

2. त्याची संपत्ती व जे काही त्याने कमाविले, त्याच्या उपयोगी पडले 
नाही. 

3. तो भडकत्या आगीत जाऊन पडेल. 

4. आणि त्याची पत्नी देखील, जी इंधन उचलून फिरते. 

5. तिच्या गळयात चांगला मजबूत दोर पडलेला असेल. 








112. अल-इखलास 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 4 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 


आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 





1. सांगा की, तो अल्लाह एक आहे, एकटा आहे. 

2. अल्लाह निरपेक्ष आहे. त्याला कोणाचीही गरज नाही. 

3. ना त्याची एखादी संतान आहे, ना तो कोणाची संतान आहे. 
4. आणि त्याच्या समान दुसरा कोणीच नाही. 


























113.अल-फलक 114. अन-नास 727 पारा 30 














॥९२)>) न्न 


छा फो 90 


न> ९० 1७) 


टा 


113. अल-फलक 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 5 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. सांगा की, मी सकाळ निर्माण करणाऱ्या पालनकर्त्याचे शरण मागतो. 


त्याने निर्माण केलेल्या समस्थ (सजीव-निर्जीव) निर्मितीच्या उपद्रवा 
(बुराई) पासून सुरक्षित राहण्यासाठी. 


. आणि अंधारमय रात्रीच्या उपद्रवापासून जेव्हा ती पसरते. 


आणि गन्डे (तावीजां) वर फुंकणारींच्या अपायापासून. 
आणि मत्सर करणाऱ्यांच्या उपद्रवापासून, जेव्हा ते मत्सर करतील. 


114. अन-नास 


ही सूरह मक्का येथे अवतरली, यात 6 आयती आणि 1 रूकूअ आहे. 





आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहेरबान, अतिशय दया करणारा आहे. 


. सांगा, मी मानवांच्या पालनकर्त्याच्या शरणात आलो. 

. मी समस्त लोकांच्या बादशहाच्या शरणात आलो. 

. मी संपूर्ण मानवांच्या उपास्य (अल्लाह) च्या शरणात आलो. 

. वाईट विचार (मनात) टाकून लपणाऱ्या सैतानाच्या उपद्रवापासून 





सुरक्षित राहण्याकरीता, मी अल्लाहचा आश्रय प्राप्त केला. 





. जो लोकांच्या मनात वाईट विचार टाकतो. 


6. मग तो जिन्नापैकी असो किंवा मानवांपैकी, त्यांच्या उपद्रवापासून 


सुरक्षित राहण्याकरीता मी अल्लाहच्या आश्रयात आलो. 


























| कुरआन समाप्तीची दुआ | 


हे अल्लाह! माझ्या कबरीत भय दहशत व दुःख यातना दुर कर. 

हे अल्लाह! पवित्र कुरआनाच्या बरकतीद्वारे माझ्यावर आपल्या असीम 
कृपेने उपकार कर. पवित्र कुरआनाला माझ्यासाठी मार्गदर्शक बनव 
आणि त्याच बरोबर दिव्य तेज व मार्गदर्शनाचे कारण व कृपा बनव. 

हे अल्लाह! यातून जे मी विसरले, त्याची मला असठवण करून दे 
आणि यापैकी जे मी जाणत नाही, ते मला शिकव आणि रात्र व दिवस 
याचे पठण करण्याचे सदभाग्य मला प्रदान कर, आणि कियामतीच्या 
दिवशी याला माझ्यासाठी प्रमाण बनव. 

हे समसत विशश्‍्वांच्या पालनकर्त्या! माझी ही दुआ कबूल कर. (आमीन) 

















